





महर्षि दयानंद सरस्वती 


सत्यार्थ प्रकाश 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 


अनुवादक 


श्री श्रीपाद जोशी 


-: संशोधक :- 
स्वामी संकल्पानंद सरस्वती 


-: प्रकाशक :- 
आर्य समाज मुंबई, 
विठ्ठलभाई पटेल मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 
सन्‌ २००४ 


केटीन प्रकाश (580७ ७७७) | ७ प्रकाशन मकर सन्क्रान्ति 

महर्षि दयानंद सरस्वती १४ जानेवारी २००४ 

श्री श्रीपाद जोशी « सृप्टिसंवत  १,९७,२९,४९, १०५ 
«मूल्य रु. ५०.०० 

७ प्रकाशक आर्य समाज मुंबई, मुंबई - ४. 








७ प्रकाशक आर्य समाज मुंबई, मुंबई - ४. 








७ आवृत्ती तेणवी ी प्रती ७००० | ७ मुद्रक निराला मुद्रक, ९४०, 

पूर्वप्रती ड४,६०० साने गुरुजी मार्ग, मुंबई- ! १ 

एकुणप्रती ५१,६०० दूरभाष: २३०८४५०९ 
७ अक्षर जुळणी विकास ग्राफिक्स, मुंबई - ११. 
प्राप्तिस्थान :- 
आर्य समाज आर्य समाज हदगांव आर्य समाज संभाजीनगर 
काकड़वाडी, वी.पी. रोड, मुंबई-४. महर्षि दयानन्द भवन, हदगांव, सरस्वती कॉलनी (औरंगाबाद) १. 
आर्य समाज पिंपरी जि. नांदेड - ४३१७१२ आर्य समाज जालना 
महर्षि दयानन्द पथ, पिंपरी, पुणे- १७. रमेशभाई चैनमल रोहिडा राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, जालना 
आर्य समाज फोर्ट ओम देस, जूना सकाळ प्रेस कंपाउंड, आर्य समाज सोलापूर 
२३२ पेरीन नरीमन मार्ग,फोर्ट मुंबई- १ * कोल्हापूर. ४१६११९ बाळीवेस, सोलापूर 
आर्य समाज सांताकुज आव, पञ ज आंबेजोगाई आर्य समाज अहमदनगर 
बी.पी.रोड, सांताक्रुज(प), मुंबई-५५४. कं १७९८, रामचंद्र खुंट, नगर, १ 
आर्य समाज गांधीरोड आर्य समाज रामनगर आर्य समाज अमरावती 
अकोला-४४४००१ कमवत, लाक ४३ सुभाष चौक, अमरावती. 
आर्य समाज परळी वैजनाथ साजिकाच भोसले आर्ब समाज धुळे 
परळी वैजनाथ, बौड ४३१५१५. आर्य साहित्य पुस्तक भांडार, कुमारनगर, धुळे- ४२४ ००१ 
प्रमोद गैस के समीप, सीताराम नगर, 

महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा लातूर-४१३५३१ क महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधी सभा 
परळी वैजनाथ, बीड- ४३१५१५ वैदिक सेवा वै बैदिक सेबाश्रम, वाजेगाव, नांदेड 
आर्य समाज मन्दिर, सोलापुर  द्वाजेगांव, नांदेड. आर्य प्रति.सभा,मप्र. ब विदर्भ 
१९६/१०/११ बुधवार पेठ सोलापुर मंगलवारी बाजार, सदर नागपूर १ 


४१३००२ 

सत्यार्थ प्रकाश या ग्रंथाचे सर्व प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भाषेत अनुवाद प्रसिद्ध झाले आहेत. आपणास हव्या 
असलेल्या भाषेत मत्यार्थ प्रकाश मिळू शकेल. कृपया जवळील आर्य समाजामध्ये अथवा खालील पत्यावर 
संपर्क साधावा. 


विश्‍व की तथा राष्ट्र की प्रमुख भाषाओ में सत्यार्थ प्रकाश का भाषांतर आज उपलब्ध है । आपकी 
सुविधानुसार आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश आप प्राप्त कर सकते है, कृपया अपने 
नजीक के आर्य समाज या नीचे दिये गये पते पर सम्पर्क करं । 

गाडडता०गळ०00 ०१३७०7७ 059०037000 $या शनी. "8" 0786850 


॥8॥०७ 8४१॥४७९ त 8 ताय० ठा !300५39९5 310॥2 ७७. (९०७५ ४०५ ९०0 8009 १ ची0918090॥) १०५ 0९ 
गाभीश 100900, १९१७९ ९001361 ॥०५ 0९3789: 4 891091 07 ७10810 ७&. 


4१० $ग्ाभ 1011७5 (८३८)0५/००, ४. ?. १034, ॥५॥1७31 - 400 004. 


-: विषयानुक्रमणिका:- 








प्रकाशकीय - चारहीवरणासशिक्षणाचीआवऱयकता . ४० 
स्वामीजींचा मुंबई प्रबास ब सत्यासत्याची पंचविध परीक्षा ४० 
आर्य समाजाची स्थापना घ-च अशश्‍विध प्रमाणांची व्याख्या 44 
महर्षि दयानन्द सरस्वती छ-अञ पट्तत्त्वांचे ज्ञान डड 
भूमिका ट्-्ढ द्रव्यांची गणना डे 
पूर्वार्ध - पहिला समुल्लास १- १७ कार्यकारणसंबंध ड्छ 
ईश्वर नाम व्याख्या 3 पठनपाठनविधि ष्ठ 
ओम्‌ ची संक्षिप्त व्याख्या 3 अध्ययन व अध्यापन ष्ठ 
ओंकाराचा अर्थ द य्रंथप्रामाण्य 14 
मंगलाचरण विचार १६ व्ष्नि षद 
दुसरा समुल्लास १८-२५ स्त्रिया - शुद 

जिक्षणा थित्ार १८ यांना वेदाध्ययनाचा अधिकारी ५६ 
आईवडिलांची कर्तव्ये द चौथा समुल्लास ६०-९८ 
उत्तम संतान प्रास करण्याचा विधि ?८ समाबर्तन-संस्कार दढ 
पाच वर्षापर्यंत आईद्रारा शिक्षण ?९ समावर्तनविवाहगृहाश्रमाविधिविषयी ६० 
भूत-प्रेत- खंडन २० विवाह हठ 
ग्रहशांतीचे ढोंग २! दूर देशी विवाह-संबंध 1.18 
जन्मपत्रिकेचे ढोंग २१ बालविवाह निषेध ६३ 
मंत्र-तंत्र रर युणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था ६ 
वीर्य रक्षण रर ब्राह्मणाची गुणकर्मे ७० 
सदाचाराचे शिक्षण २३ क्षत्रियांचे गुण; कामेवस्वभाव ७० 
तिसरा समुल्लास २६-५९ | वैश्याचेगुणवकासे ७१ 
अध्ययन ब अध्यापन द्व शुद्राचेगुणव कामे ७! 
विद्या हेच खरे भूषण र विवाहाची लक्षणे कना 
गायत्री-मंत्र २७ रृहस्थाश्रमाची कर्त्ये-पंचरमहायज़ञ छद 
प्राणायाम स्ट र्त्प्ण क्ट 
प्राणायामाचा विधि २९ | क्रपितर्पण ष्ट 
ब्रह्म्य्ञ २९ पितृर्पण ष्ट 
देक्यज्ञ ३० होस करण्याचे मंत्र ७९ 
होमाचे फळ ३० धूर्ताची लक्षणे द्र्ृ 
ब्रह्मचर्याचा उपदेश २ दान द्र्र 
घाताया माळ डड पाखंड्यांची लक्षणे (3) 
यमव नियम 14 गृहस्थांची कर्तव्ये टे 
ब्रह्मचार्‍याची विशेष कर्तव्ये ३्छ पंडिताचे लक्षण ८५ 
युरूचा उपदेश झट अध्यापनास अयोग्यव ८७ 
सत्यार्थ प्रकाश 














डा व्यूहाचे प्रकार 
८७ | परजितशत्रसंबंधीव्यवहार  £३५ 
८८ सित्राचे महत्त्व १३६ 
८९ |. श्ूपासूनदक्षवा १३ 
९८ | तटस्थाचेलक्षण १्द 
हड ९६ करांचे प्रमाण १ 
ग्रृहाश्रमाची श्रे्ठता हह 1. तयय्याताचा' ध्क्द 
। धर्मरक्षण १३९ 
कजोकनी च: त्रल्कीची | साक्षीचे लक्षण ऱ्डठ 
काळ खोट्या साक्षीसाठी शिक्षा श्रे 
आवा ४9लकधे अणा्यात व 
डी | चोरीसाठी शिक्षा डर 
शहाणा सतुल्लाच | जलमार्गाची गकेबंदी आणिकर १४६ 
:: णक. विडी राजाचे दैनंदिन कार्य १्ड्द् 
५1/५5/9468 सातवा समुल्लास . १४८-१७४ 
राजाची लक्षणे क्ट 
किमेतवमी कवेत" फे | वक्त र 
शगाचावतत्े क प्रर्था व उपास १५३ 
राजावसभासदांची योग्या ११७ 
न्प्थि आर्थना १षडे 
अठराव्यसनांचा निषेध ऱ्ऱ्ट त्या १५६ 
राजसभासदवपंत्री यांचेलक्षण ११९ इंद्रास जाणण्याची पद्धती नी 
दूताचे लक्षण 3 इंभ्रराचे अस्तित्व र्ष 
मत्यापेकाव विलतणे य ईश्चराच्या अवताराचे खंड १५९ 
गणणाचेउयय-ाचीलक्षणे १२४ जीवाची स्वतंत्रता १६० 
राज्यकारभाराचे सामान्य नियम १२२ अद्वैतवादाची समीक्षा १६३ 
रेणा पुजाविरयाकित्थे” १ परमेक्षराचे सगुणत्व व निर्गुणत्व ?६९ 
वैद्वाचेतिवमा चल वेदांची उत्पत्ति व त्यांचे नित्यत्व ?७० 
योद्धथाचे कर्तव्य र्र्ड 
राज्य रक्षणाचे उपाय १२५ कतलाशात. त्याला 
दक्षता १२५ सूष्टि उत्पत्ति शक 
्राम-प्रमुखाचे वर्णन १२७ मागवतात सहान क्षत 
कर क्यली र्ट आर्य म्लेंच्छ शब्दांची व्याख्या ?९१ 
अरजेचे रक्षण १२९ जगाचा धारणकर्ता ईश्वर १९३ 
राजाची दिनचर्या १२९ नववा समुल्लास १९८-२२० 
संधिव विठ्राह १३० विद्या ब अविद्या ब्रिबिचन १९८ 
मित्र तटस्थवश्यत्रुबाबतीतदक्षषा १३२ अविद्येचे लक्षण यी र्ट 
लढाईची तयारी १३३ बंधमोक्षाची, क $९९ 





२ महर्षि दयानंद सरस्वती 





मुक्ती व बंद्यांचे वर्णन २०२ 

पक्तोतून पुनरावृत्ती २०६ 

पुक्तीची साधने २०्छ 

पुनर्जन्म र्र 

पापव शिक्षा २१ 
स्ट 

दहाबा समुल्लास २२९-२३४ 

आचार, अनाचार व 

भक्ष्याभक्ष्य विवेचन 

आवारव 3 








धर्माचे लक्षण 
आत्मसयस्म्र 





उपळारी प्राण्यांचे रक्षणा 
उघ्किशन्न भक्षण निरे 
उत्तशर्ध- अनुभसिका (?) २३५ 
अकरावा स्स्मुल्लास  २३७- ३८८ 
आयांबर्तोय मतांचे खंडन प्रंडन २३७ 
अयांवतीयांची महत्त' 
संत्रसिद्धी- विराकरण 
पाखंडी लोकांत्रे प्रस्थ 
आमभमार्ग-बमोक्ा 








श्री शरकरावार्याचे क्य 

अद्रेतळाद - समीक्षा 

शैव- उत ससीखा दढ 
बैष्णव पतत समीक्षा २० 
चक्राकित वैष्णव क 
मूर्तीपूजा समीक्षा २६५ 
नामस्मरण २६७ 
सरतिपूजेचे १६ दोष र्ळ्र 
पंचावतन पूजा समीक्षा २्छ्ड 
मूर्तिपूर्जेचे अंधविश्वास २७५ 
गया आद्ध समीक्षा र्ड 


























कालिवाकन्त सोमनाथ समीक्षा 

डस्का ज्वालामुखी सर्मीक्षा 

हरिद्वार वदरीनारायण समीक्षा 

तोर्धव यामस्पन्ण-गमीक्षा 

वीथवं शब्दाचा अर्ध 

माहात्स्य सीच्या 

अउय़ प्राणांची समीक्षा 
मवीसॉ 

'शऐेवपंगण यमास्ा 

















गोकुलियाए५ 
स्वासी नारायण्ध 


माध्वमत- समीक्षा 














ब्राह्मसम्यजव ३३५ 
वमादयांनीसमीभ्षा ३३५ 

पन्चासी समीक्षा ३४७ 

भय्या 'जांची वशावळां ३५: 
अनुभूमिका (२) ३५५ 
बारावा समुल्लास्र .. ३५७-४९७ 
नास्तिक पंथाची समोक्षा ३५७ 
दावकि थत- ३५७ 








सत्यार्थ प्रकाश 








बोद्धमत-समीक्षा ३ढरे येशूचे विज्ञान विरोधी वचन ४५१ 
बौद्ध व जैन पंथाचे ऐक्य ३७० गुरूचे (येशूचे) रक्त-मांस भक्षण ४५५ 


आस्तिक-नास्तिक संवाद ३७५ मार्ककृत शुभवर्तमान ४५९ 
जगाच्या अनादीत्वाची समीक्षा ३७९ लूककृत शुभवतंसान ४५९ 
जैनांचे भूमि परिमाण ३८२ योहानकृत शुभवर्तमान ४५९ 
जीवैभिन्नांचे अचेतनत्व ३८३ येशू ईश्वराचा अवतार ? ४६० 
जैन मुक्तिची समीक्षा ०२ योहानाला झालेले प्रकटीकरण ४६१ 
जैन साधु लक्षण समीक्षा ४्०्ड अनुभूमिका (४) ४७२ 
मुखपट्टी-समीक्षा क्य चौदाबा समुल्लास  ४७४-५३५ 
जैनांच्या असंभव गोष्टी ४१० रायाचा समीक्षा ४७४ 
जैन पंथातील जस्वूद्रीप परिमाण ४१३ च्या नावाने आरंभ डड 
अनुभूमिका (३) ४१८ पहिल्या पुस्तकातकमतरताहोतीकाय? ४७६ 
तेरावा समुल्लास ४२०-४७१ स्वर्गातील स्त्रिया ४७७ 
ख्रिश्चन पंथाची समीक्षा ४२०७ सैतानाद्रारा खुदाच्या आज्ञेचा भंग ४७८ 
आकाश पएथ्वीआणिसृष्टिउत्पातते ४२० पापक्षमा डॅ८० 
आदमच्याबरगडीपासूनस्त्रीउत्पातते . ४२३ अल्लाह काफिरांचा शत्रू श्ट्डे 
सैतान श्स्ड सृष्टिरचना श्ट्ड 
नोहाची नौका ४२७ मूर्तिपूजा ४्ट५ 
इक्षराने मांसाहार केला. ४३० खुदा केवळ मुसलमानांचा आहे काय? ४८८ 
मुलीशी बापाचा संभोग श्रे? स्रिया म्हणजे शेती ४८९ 
जुनाकरार 'निर्गम' चे पुस्तकी ४३६ खुदाचे उधार मागणे ४८९ 
अज्ञानी व भांडखोर मोझेस ४३६ स्वर्गकी वेश्यावन ४९? 
ईश्वराचा विश्रामदिन ४३९ खुदा व पैगंबरभांडखोर. *. ४९४ 
जुना कगर लेबीय व्यवस्थेचे पुस्तकी. ४४० खुदा व सैतानाचे भांडण ४९८ 
मांसाहारी ईश्वर डॅडठ लुटीतील खुदाचा हिस्सा ५०१ 
'गणना* चे पुस्तक ड्श्र काफिरांसाठी नर्क ष्ट 
सॅम्यूएलचे दुसरे पुस्तक शड खुदाचे भवभित होणे ५१० 
राजांचे पुस्तक ४४३ कुरानमधील अश्लीलगोधी ५! 
जुनाकरार, भाग २ (जबूर) कालवृत्तांत ? कुरान खुदाची रचना नव्हे दर 
बायबलचाकुरकर्मा ईश्चर ड्ग्ड घरगुती भांडणांनी खुदा चिंतीत ५ २८ 
ईवोबाचे पुस्तक श्ड्ड स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ५३६ 
उपदेशांचे पुस्तक डड५ आकलन हनवड नविन न्या ळात 
नवा करार अथवा पवित्रशास्त्र, ४४५ टिप - विषयातुक्रमणिकेत मुळ शिर्षके साधारण 
मत्तवकृत शुभवर्तमान ४४५ | पद्धतीने व नर्वान शिर्के तिरकी (इटॅलिक 
कुमारी मातेपासून येशूचा जन्मा ४४५ मध्ये) दिली आहेत ग्रंथामध्ये कंसात दिलेली 
गवांगा अरे ह धि क टा शिर्षके नवीन आहेत. 

मी शांततेसाठी आलो नाही डड 








डू महर्षि दयानंद सरस्वती 


प्रकाशकीय 


मानव जीवनाच्या सर्वांगीण विकासाची भूमिका बजावणाऱ्या 'सत्यार्थप्रकाश' वा ग्रथांचे आर्य 
समाज पिंपरीचे सद्प्वलानेनव्याने भाषांतर केलेली बागवी आवृत्तिचा पुमरमुदरण योग्य संशोधन कलन वाचकांच्या सेवेत सादर करीत 
असताना आम्हास अतिशय आनंद होत आहे. १९०४ मध्ये या ग्रंथाचा मराठी भाषेत प्रथम अनुवाद करण्यात आला होता. तो. 
आधुनिक भाषा व शैलीच्या दृ्टीने समर्पक वाटत न होता. भाषेच्या जीवंतपणासाठी कालमानाप्रमाणे झालेला बदल स्वीकार 
काणे आवश्यक असल्यामुळे आर्य समाज पिंपरी ची सुविज्ञ कार्यकारिणीला नव्याने भाषांतर काणे आवश्‍यक वाटले. 
त्यानुसार त्याचे प्रयलाने प्रस्तुत भाषांतर काण्यात आले होते. 

हिल्दी भाषेत सत्यार्थप्रकाशाचे प्रकाशन मही द्यानंदांच्या हयातीत इ.स.१८७५ मध्ये झाले. या आवृत्तीत महहषींनीच 
काही संशोधन केले व दुग आवृत्ती इ.स. १८८४ मध्ये प्रकाशित झाली. हीच आवृत्ती आज सर्वर वापरली जात आहे. सत्यार्थ 
प्रकाशच्या मराठी भाषांतराचे कार्य १९०४ नंतरच होवू शकले. स्व.श्री सातवळेकरांनी प्रथम हे भाषांतर करुन महर्षीचे विचार मराठी 
जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे महान कार्य पार पाडले होते. आजपर्यंत मराठीमध्ये बारा आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या 
आहेत. ऐतिहासिक दृष्टकोणातून कालक्रमानुसार त्यांचा उल्लेख काणे अयोग्य होणार नाही. प्रकाशनाचा क्रम खालीलप्रमाणे 
दिसू येतो:- 








आवृत्ती प्रकाशन वर्ष प्रकाशक “"__ सण 
प्ह्लो १९७५ शामराव कृष्ण आणि मंडळी २००० 
श्र आर्यसमाजकोल्हापूर २,००० 
तिसरी १ आर्यसमाज कोल्हापूर २,००० 
चौथी 111) आर्यसमाज कोल्हापूर २,००० 
पाचवी १९३२ श्रोभागोजी बाळूजी कीर, मुंबई २,००० 
सहावी 3:13 आर्यसमाज कोल्हापूर ७५७० 
सातवी १श् पं. लक्ष्मणराव जी ओघले ५००० 
आळी १९% सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ५००७ 
न्यो ए्र्क आर्यसमाज अपशवती ५,००० 
व्ह्वो १९९ श्रोनऱ्टकिशोरजी व्रह्मचागे ११७० 
अकावी १९७ आर्यसमाजपिंपरी ५,००० 
बागी १९९८ आर्वसमाजपिंपर ६,००७ 
तेवी २००३ आर्यसमाज! ७०% 


दुसर्‍या आवृत्तीत १३ व १४ हे दोन समुल्लास नाहीत. या दोन्हीचे भाषांतर श्री हरे सखाराम तुंगार यांनी नंतर केने, 
हे भाषांतर तिसर्‍या आवृत्तीत समाविष्ट काण्यात आले. 

अकरावी आवृत्ति सर्वथा नवीन भाषान्वर ख्पाने देश धर्माभिमानी व प्रबुद्ध मरठी भाषिकांसाठी आर्य समाज 
'पिंपरचे महाप्रयलाने सादर केली होती. नवीन भाषांतर प्रख्यात साहित्यिक, शब्दकोशिकार, व स्वाकेय सैनिक श्री श्रीपाद जोशी 
यांनी आर्व समाज पिंपरीच्या सद्पेर्णेने अतिशय श्रद्धेने व परिश्रम घेवून केले. आधुनिक भाषा व शेलीस अनुसरुन केलेला 
हा अनुवाद वाचकांना निश्‍चितच आवडला. ही आवड म्हणजे श्री जोशीजींच्या सत्कार्याचे प्रतिफळ परतु जोशीजी वर 








सत्यार्थ प्रकाश क 





भरवोस विश्‍वास ठेवून कोणीही अनुवादाच्या पुनगवलोकन केलाही नाही, मूळ हिंदी प्रति बेर कोणा जुळवणी 
काचा विच्यासुद्धा केला नाही की अमुवाद मूळाप्रमाणे झाला की नाही. आर्य समाज पिंपांच्या सत्तयलाने दोन आवृत्ती 
प्रचारत झाली असताना एखादा प्रबुद्ध वाचकाने जोशीजींचा अनुवाद वाचला, त्याची जुळवणी मूळ हिंदी प्रतिवरोळर करून 
बेतली, त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी चुका दिसून आल्या त्याचे सखोल शुद्धीकरणाचे कार्व श्री स्वामी संकल्पानंदजी सरस्वती, 
आर्व समाज सेक्टर ४, हिरणमगरी, उदयपुर (राजस्थान) यांनी मूळ हिंदी भाषेतील (परोपकार. गषं प्रकाशन, मधुर एकाशन, 
सार्वदेशिक याद्वरा प्रकाशित) गरंथांना प्रमाण मानून स्वामी दवानंदाच्या वेदिक सिद्धांताची जोयासना करण्याचा एयल्ल केला. 
छदा आर्य समाज मंबई चो व्यतस्थापिका मभमध्ये चर्चा झालो की मराठ सत्या प्रकाश कमीत कमी किंमत” 
देता येईल? माझ्या कडून कोळेशन मागुन देतले, मी प्रात उत्तगत लिहुन टिले आजच्या महागाईच्या दिवसात ६४ 
पुस्तक तवार काण्यात जर कर्मीत कमो दोन हजार' 
छापल्याने किंमत अजुन कर्मी होऊ शकते. मी कोठान 
सांगितल्या गेल्या, गग अकरके आतृत्तो सपूर्ण मराठी सत्याथं प्रकाश चे अवलाकन करून जिथे चुका होत्या त्या शापून 
टो सू हाती आणि आर्य समाज मुंबई च्या व्यवस्थापिका मभेमध्ये स मान्य निर्णय घेतला ऊ 
ती मराठी सत्याथं प्रकाश छापून घ्याव्यात. त्याचबरोबर मला असा अधिकार दिल की पी. 
संपक माधून पुस्ल्कांच्या प्ररींची संख्या वाढवण्याचा एण्ल करू 
पत्र प्रथमत: पाठडले रार मझ्या . 






































कांय आर्ब समाज पिपरी 
वून दिली आणि आदेश दिला ळी त्याचेन्नुसार प्रत तयार करून घ्यावी. त्यानुमार पुन्हा ग्ारवी 
संशोधन काण्यात आले जाईची नवारी चालली होती तेव्हा स्वामी संकल्पानंद यांत्र सत्र मिळाले 








बोलठिले आणि त्यांना निवेदन केले की ज्या चुका आहेत त्या आपण आम्हाला दाखवा, ह्य एक कपलाषप्ठीचा 
म्हणावा लागेल की स्वामी दयार्दांनी उदयपुर येधील नवलखा महालात या ग्रंथाचे पुनलेखण केले होते. अनुवादात्पक 









स्वामी संकल्पानंद ३ शिक्षण खाऱ्यातील महारष्ट्र शासनातील पूर्वाश्रमीचे गजपत्रीठ अधिकार होते 

बी टी., विशारद आहेत. सार्व समाजाशी निगडीत संतधीत शोऊन त्यांना तब्बल ६० वर्षे झाली आहेत. अशा 
भवी त्र आर्ष पद्धतीचा अवलब करणाऱ्या वक्तीने 
आदे समाजास 'भूषणावद आहे. आमच्यासड मर्व मराठी भाषी उनता यांचे आभारी 
जवळ एक महिना मलाहे 

मी आपल्या बुद्धीप्रमाणे जे कार्य 





ह्या 















ख़ महर्षि दयानंद सरस्वती 





त्या सूचित करण्याची कृपा करावी. 
मोड ह्वार करुन मी आर्य समाज मुंबईडडे 
असेल त्यांनी आर्य समाज मुंबई कडे मंपर्क साधावा 

२००२- २००३ ची कार्वकारिणी श्री डो. अश्‍विनभाई ब. पठेन-मॅनेर रम्टी, श्रौ अनिलकुमार सी. नेस्ती-ट्र्र, 
सुश्री. डॉ. ज्योत्सना बेनमेहहश्री-टर्ट. इ. आचार्व-बागीशजो शर्मा एाम्रदात' श्रे'व. ठेवट्तजी शमो. श्री. श्रवणकमारजी 
शर्मा सह एगमशदाता, श्री करख्नदास जे. गणा-प्रधान श्री देवेश्वर शर्मा-<०८यान. श्रीमती विशुद्धादेवी आर्या-ऱपपधार 
श्री रा 7. र्‍नाथ पाण्डेय-पंतरी. श्री केवलभाई एन. पकवाणा-<उमंः, क्रो व्रिजय कुमार गोतम - कोषाध्यक्ष, 
श्रो गघवजीभाई आर. पटेल-पुस्तकाध्यज, श्री शान्नाराम नाचो. श्री बेलजीभाई पटे. श्री किशनलाल महाजन 





















मला ह्या सत्कार्यासाठी प्रात्पाहि 

आर्य समाज पिंपरी हा महाराष्ट्रात काथंकारीणी महर्पिचे 
कार्याला जी गती देत आहे ती स्वागताहठ आहे. महाराष्रातील सर्व आरव समाजाने त्यांचे अनुकध करावे असे माज्ञे 
निवेदन आहे. आवं समाज पिंपरीचे अध्यश् श्री कृष्णचन्द्जी आय, मंडी श्री मुरलीधरजी तसेच उपमंश्र प्रा, एकताथनी आय 
यांबे मी मन:पूर्वक आभार व्यक्‍त ळगेत आहे. ज्यानी परिस्थितीमध८ 
मदत करन माझे मार्गदर्शन केले. 

पफ संशोधन करण्यात महारष्ट्र आर्व प्रतिनिधि सचे पुस्तकाध्यक्ष श्री ज्ञानकुमारजी आर्य यारी खूप लक्षपूर्वक 
आणि तत्पसेने माझ्याकड गहिलेल्या डु मध्ये मुश्राग्णा काण्यात मदत केली. उमेच मी त्याचेही मनःपूर्वक आपार व्यक्त कलो. 

विकास ग्राफिक्स ने मन:पुर्वक केपोज करण्याचे काम केले आणि दोर येळा मंशोधन कगठे लागले त्यामध्ये 
अम करन यथायोग्य मराठी भाषेचा समुचित एयोग करताना मायी ह 

























कधौच कुणाविषयीह द्रेप उद्‌भवला ₹' 
अहेला. ्याचे अत:करण मवांविषवी आईचे वात्सल्य आणि प्रेमाच्या भावः 
देवदयानदाच्या अमृत लेखणीने लिहिलेला हा जञानमूरवरूपी दिव्य ग्रंथाची नगावी आर्वी 

२००४ पमंगो सादर करीत आहोत. 
पग्मेशवर आम्हास देवो आणि क्रूपिभक्त आशीर्वाद देवोत, 

जगातील दिशाहीन लोकापर्वत व त्यांना मत्यधर्म व ज्ञानाची ओळख करून देश शकू 
अज्ञानरूपी अंधकार आणि भौतिकवादाच्या प्रवाहात धर्माच्या प्रकाश आंग. गे दा जञान्यांध घेवून आम्ही 
उपस्थित आहोत. अंधकार नाहीसा होईल आणि वेदाचा प्रकाश भूमपडळावरोल मारबाना मार्गदर्शन करील अमा 
आग्च्चा पूर्ण विश्वास आहे. मर्हरप चग्णाउचा देवेश्वर शभां. 
उपप्रधान- आर्यसमाज मुंबई 















उव दयानदाचा हा महान ग्रथ 














सत्यार्थप्रकाश ग्र 


स्वामीजींचा मुंबई प्रवास ब आर्य समाजाची स्थापना 
स्वामी दयानन्द सरस्वती वांचे पहिल्यांदा मुंबई येथे २० ऑक्टेवर १८७४ रोजी आगमन झाले. भाखळाऱ्वेस्टेशनवर 
शेठ लक्ष्मीदासत खिमजी, मधुरादास लवजी, छब्ीलदास लल्लुभाई, सेवकलाल कृष्णदास इत्यादि मुंबई नगराचे मान्यवर 
व्यततिंनी स्वामीजींचा स्वागत सत्कार केला होता. तसेच स्वामीर्जीच्या निवासस्थानाची व्यवस्था वालकेशवर स्थित गेशालामध्ये 
पामी सम्मदायचे बाबा रेवागर वुंब्रसर यांच्या मठामध्ये निश्‍चित केली गेली हेती. स्वामीजींच्या व्याख्यानाची व्यवस्था धोबी 
तलावा जवळ कावसजी इस्टोट्यूट मध्ये केली होती. स्वामीजींच्या व्याख्यानामुळे वैष्णव समग्रदायामध्ये हब्कम्य गाजलेली 
त्या सम्मदायाचे आचार्व स्वामींचे शत्रू बून त्यांच्या अपकाराची व्यवस्था विष देवून कत हेते. पंतु स्वामीजींना त्या विषयी 
माही पडल्यावरते आपला उष्टसिद्ध करू शकले नाही. मुंबई निवास दम्यान स्वामीनी सनध्योपासना विधि, पंचमहायज्ञ विधि, 
संस्कार विधि, आर्याभिविनय तथा साम्यदायिक खंड. मंड विषवी तीन्ांथ १) वेदानिध्वान्त निवारण २) वेदविरुद्धपत खंडन 
३) शिक्षाफीध्वान्त निवारण यांचे लेखन पूर्ण केले. या कालावधीत स्वामींनी गुजरात यात्रेच्या का्य्रमामध्ये सूरत, भरूच, 
अह्मदाबादून राजकोट पोहोचले. राजकोटमध्ये प्रथम आर्व समाजाची स्थापना केली पु काही करणास्तव ती अल्पावधीतच 
बंद पडली. राजकोटपासून अहमदाबाद वरून पुन्हा २९ जानेवारी १८७५ ला दुसर्‍यांदा पुन मुंबईला पोहोचले. पहिला प्रवास एक 
महिना आणि दहा दिवसांचा होता. या अल्यावधीत स्वामींनी शिक्षितांबरोबर इतर जनतेला आपली उदारता आणि विदरेने 
आर्कि्िकेले. 
स्वामीजींचा दूपरा मुंबई प्रवास ४ फेद्वारी १८७५ ला मुरु झाला. यावेळी स्वामीजींच्या व्याख्यानासाठी एक मोठा 
वेद मंड्य नावाचा पंडाल तयार कण्यात आला होता. या वेद मंड्यात स्वामीजीची अनेक व्याख्याने झाली. १० मार्च १८७५ 
रोजी व्याकाण विषयावर एक शास्रार्थ पं. आत्मारम बापू दळवींच्या अध्यक्षतेखाली झाला. त्या शास्राथामध्ये पहि वर्गाची 
हा झाली. वाच दुसया आर्यसमाज स्थापेविषयी चर्चेने जोर पकडला. स्वामी याविषयी गंभीर होते आणि सर्व व्यवस्था 
सावधानतेने काायला पहात होते. कारण त्यांनी कलक््यामध्ये ब्रह्म समाजाचे विघटन पाहिले होते. आपली स्थिति स्पष्ट काताना 
त्यांनी सांगितले की माझे काही स्वतंत्र मत नाही. मी वेदाचा आधीन आहे. आमच्या भारतात २५ कोटी (१८७५ मध्ये भारताची 
जनसंख्या) आर्य आहेत. विभिन्न विचारत आपसात काहीतरी मतभेद आहेत, ते विचारूर्वक मंत्रणा करून सुट जातील. मी 
पंन्यासी आहे आणि माझे कर्तव्य आहे की आपण लोकांचे जे अन्न खातो त्याच्या मोबदल्यात जे काही मी सत्य समजतो 
त्याचा मी नि्यतापर्वक उपदेश करीत आहे. मी काही कीच्या मागे नाही. कोणी माझी निंदा को किंवा स्तुती को मी आपले 
करव्य समजून उपदेश कीत गहील. कोणी स्वीकार को अधवा अस्वीकार करो माझी काहीही ह्याने अथवा लाभ नाही. या. 
खून एका सज्जमाने विचारले की जर आम्ही आर्य समाजाची स्थापना कू तर त्याच्यामध्ये काहीतरी हानि होईल का ? त्याच्या 
प्रतिरत्रात स्वामी म्हणाले - "आपण जर आर्य समाज उघडुन काहीतरी उपकार करू शकतील तर आर्वसमाजाची स्थापना 
क्ल घ्या. त्याबद्दल माझा काहीही नकार नाही. जर त्यामध्ये समुचित व्यवस्था नाही ठेवली तर भविष्यात त्यामध्ये गडवड 
होळ शकते. मी त्री जसा इतगंना उपदेश कीत आहे तसाही आपणाला पण कान आणि एवढे लक्षात ठेवा की माझे काहीही 
सवतंत मत नाही. माझ्या म्हणण्यात भविष्यात काहीतरी चूक आढळेल तर त्याची पुत्तिपर्वक परीक्षा करून त्याचे सुद्धा शोधन 
कावे. जर असे नाही केले तर हे मुद्धा भविष्यात एकमत होऊन जाईल. अशाप्रकारे “वाबा वाक प्रमाणं" होऊन या भारतात नाना 
प्रकारचे मत-मतानर प्रचलित झाले आपसात दुगग्रह होऊन धर्माध बनून भांडण कशल नाना प्रकारच्या सदुविद्रेचा माश कलन हा 
भाल वर्तमानाच्या दु्ीला शरा झाला. यामध्ये हा मुद्धा एक संग्रदाय वाढेल. मझा अभिप्राय एवढाच आहे की वा भारतात 
मानता. याच वे समुद्रात एवढे सर्व नदी-नाले पुनः एकत्र 
कलन धर्माची एकता होऊन अभीष्ठ धारणा होईल. ममुष्यमाद्राचे 
जैवन सफल होऊन शेवटी आपल्या धर्मबलाने अर्थ, काम आणि मोक्षाची ग्राप्ि होऊ शकते." 
घ महर्षि दयानंद सरस्वती 
























जेव्हा स्वामींच्या उपरोक्त कथनावरून मर्व भक्तजनांची संतुष्ट तसेच सहपति झाली केव्हा गजमान राजश्री पानाचंद 
आनन्द पारेख यांना आर्य समाजाच्या निवमाचे प्रारुप बनविण्याकरिता आव्हान केले. स्वामीजींनी त्या नियमाला चांगल्या 
प्रकारे पहिले आणि त्यामध्ये समुचित संशोधनमुद्धा केले. शेवटी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दुधवार (७ एप्रेल १. ८७५) रोजी 
गिरांवमध्ये प्रार्थना समाजा जवळ एका पारसी सजन डॉ. माणिक अदे यांची वाटिकामध्ये आर्य समाज मुंबईची विधिवत्‌ 
स्थापना संपन्न झाली. सुरुवातीला आर्य समाजाचे २८ नियम निर्धारित केले गेले. स्वामींनी स्वत: त्या नियमांची हिंदीमध्ये 
व्याख्या केली. तत्पचात्‌ आर्य समाज मुंबईचे पदाधिकारी यांची निवड करण्यात आली. श्री गिरधस्लाल दयालदास 
कोठारी (प्रधान) आणि श्री पानाचन्द आनन्द पारेख मंत्री नवाचित झाले. मुरुवातीला आर्व समाज मुंबईची सदस्य संख्या 
जवळजवळ १०० होती. स्वामीमुद्धा स्वत: सदस्यांमध्ये होते. त्यांचे गाव ३१ संख्येवर अंकित केले गेले. 

आर्य समाज ल पं्वे प्रथम साप्ताहिक अधिवेशन दर शनिवारी संध्याकाळी होत असे. नंतर रविवारच्या वेळेचा 
विचार करून दर रविवारी मंध्याकाळी सााहिक अधिवेशन होऊ लागले मुरुवातीच्या १७ आणि २४ एप्रलचे साप्ताहिक 
अधिवेशन स्वामींनी स्वत: संबोधित केले होते. 

यावेळी स्वामी जवळजवळ पावने पाच महिने मुंबईत राहिले. जून १८७५ मध्ये त्यांनी दक्षिणची काशी, पुण्यासाठी 
प्रस्थान केले. पर्याप्त वेळा पुण्यामध्ये गह एकदा सातार्‍याला गेले तेथून परतताना पुण्यापासून मुंबईला तिसर्‍या वेळी ऑक्टोबर 
१८७५ मध्ये आले. 

आर्व समाज मुंबई ची स्थापना बरोबर स्वामी दयानंदांनी एका प्रतिष्ठित धरमप्रब्ता तसेच समाज मुधारक सपाने 
आपली ओळख निश्‍चित करुन घेतली. जेवहा स्वामी फयाह मुंबईला परतले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी पुष्कळ संख्येने 
त्यांचे प्रशंसक तसेच भक्ताण स्टेशनवर जमले हेते. ३० ऑक्टोबर १८७५ रोजी स्वामीचे व्याख्यान "आर्यांचा नववर्षाचा 
प्रथम दिवस विषयावर झाले. त्यावेळ स्वामीची भेट पंजाबचे ब्राह्म समाजाचे मेते श्री नवीनचन््र राय यांबरोबर पडली. 
त्यांच्याबरोबर केशवचन्दर सेनचे साथी, श्री प्रतापचन्द्र माजूमदार हेही होते. वार्तालापच्या प्रसंगावर स्वामींनी वेदांमध्ये 
'ऐेश्‍वखाद सिद्धांताची पूर्णता केली. या प्रकारानंतर जवळजवळ एक वर्ष स्वामी मुंबईमध्ये वास्तव्य करुन नंतर बडोद्याला गेले. 
काही काळ तेथे धर्मप्रचार तसेच व्याख्यान इत्यादि करून ते अहमदाबाद, सूरत, बलसाड तसेच वमई रोडच्या मार्गे पुनः 
चौथ्यांदा (फाल्गुन १९३२ वि. स.) ला मुंबईला आले. यावेळी ५ मार्च १८७६ ला आर्य समाज मुंबईच्या तत्वावधानामध्ये 
"बेदी श्रेठता आणि पवित्रता” या विषयावर स्वामींचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी मुंबईमध्ये उपस्थित प्रो, विलीयम्सला 
विशेष रूपाने त्याप्रसंगी आमंत्रित केले हेते. प्रो. विलीयम्स ऑक्सफोर्ड युनव्हमिेमध्ये संस्कृतचे प्राध्यापक होते. मुंबईचे 
कलेक् श्री शेफर्ड सुद्धा व्याख्यानामध्ये हजर राहिले होते. हे व्याख्यान यद्चपि हिंदी भाषेमध्ये होते पण स्वामीजींच्या 
व्याख्यानाच्या भाषेमध्ये संस्कृत शब्दाला बाहुल्य असताना प्रो. विलीयम्सला समजायला काहीही अडथळा आला नाही. त्यानंतर 
१६-१७ मार्च १८७६ ला स्वामींची दोन व्याख्याने हणिचंद्र चिन्तामणिंच्या हॉलमध्ये “ईश्वराचे अस्तित्व आणि यज्ञ” 
या विषयावर झाली. २१ मार्चला टाऊन हॅलमध्ये रा. व. नाना मोरोजींच्या अध्यक्षतेमध्ये झाला. ते त्यावेळी मुंबई मागाचे 
दष्डञावक होते. व्याख्यानाचा विषय होता - “आयांचा इतिहास” ४ एप्रेल १८७६ ला आर्व समाज मुंबईचे एक सभासद 
जीवनदयाल ठक्कर बांनी एक जाहात प्रकाशित केली. स्वामी दयानंद गेल्या १८ महिल्यांपासून “मूर्तिपूजेचे खंडन” या. 
विषयावर व्याख्यान करीत आहेत. त्याचा आजपर्यत कोणीही प्रतिवाद केलेला नाही. म्हणू स्वामींच्या पक्षाला सत्य माून मी. 
आर्यसमाज मुंबडंची सदस्वता स्वीकार करीत आहे. वावेळी एप्रिल १८७६ ला स्वामीनी मुंबईहून इंदोरला प्रस्थान केले. 

जवळजवळ साडे पाच वर्षाच्या मी ३० डिपेदर १८८१ ला शेवटच्या वेळी पाचव्यांदा मुंबई 
महानगर्ला आले. याच नगरामध्ये त्यांनी ला केलेली. त्यानंतर त्यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
राजस्थान, बिहारचे भ्रमण केले. त्वादाम्यान नी आर्व समाजाची स्थापना केली. स्वामीची 
किती पताका दिवसेंदिवस वाढत देशवासियांना त्यांच्याकडुन राष्ट्र निर्माणाची भरयोस मार्गदर्शनाची अपेक्षा होती. 


सत्यार्थ प्रकाश ड़ 












































गवळे! स्वामीजींची १४ व्याख्वने वेगवंगळ 






१८८२ ला मंण्ज्ञ झाला. पहिल्या व्विशी 
यज्ञ मंपज्ञ केला गेला. 

अेदपाठ गुजगतो आणि दक्षिणी व्रह्मशद्वाग केला गेला. जेदणठाची प्रशया कात असताना स्वामीनी स्वत: 
हरपूयावर सामवेद गायन केले. जे ऐखून श्रोहे कृष होऊन गेले. वापिकेत्सवाच्या मदभात स्वामाजींचे आणि २२ माचं 
शेजी वेद विषयावर प्रवचन झाले. त्यानंतर ० मार्च, २ एप्रिल, २८ मे १८८२ ला विविध वरियांवर 


आर्य समाजाच्या खोरदी केलेल्या जागेवर सकाळी ८ वाजेपासून £! रयत 












इत्यादि विषयांची स्वामोनी विशेष व्याख्या केली. तसेच या शब्दांच्या वास्तविक अभिप्रायाचे निर्पण कराना त्याव 
भाषण झाले त्या 'वेषवांच्या उर्वोग्त भागांतरर दिनांक स्वामी पूर: व्याख्या केली. स्वामोंचे कुई मध्ये 
शेवटचे भाषण १७ जन १८८२ रोजी योग विद्चवर झाले. 








बर लिहिलेल्या विवरणानुसार बयिनल्याप्रमाणे जेव्हा आव समाज मुंबई ची स्थायना झाला होती तेव्हा आय 





हा निर्णय धेतला गला को आर्य समाजाचे मोलिक 'सिद्धत आणि उदेशांना १० मिळ्यात मूजडद्ध कशन घेतल! पाहि 
व्यबम्था आणि मगठना मंबंधीधागंना पथक निवमामध्ये ळेले पाहिजे. आर्य समाज मुबई मध्ये १८ नियमाचे पालन १८५ 
पामून चालू होते. प्वामाना १८८२ मध्य मुबडच्या आवं सभासदाना स्स्थच्या द्छ्नि सरक एककण्ला १३० 
योग्य आहे तेव्हा स्थामाच्या उपस्थितिमध्ये आव समाज मुंबइच अंतरा सभेने निश्चय केला. की लाहोर 
८२ ला आर्य समाज मुंबईचा 


















असून घेतला की घबईची परिस्थिति अनुसार आठ मप्राज मुंबई उगनियमांमध्ये आवश्यक ५/ 
स्वामांचा मुतरईमध्ये अम ग्रास थिवोमोफिकल मोमावटी आणि आवं समाजाच्या संबंधामध्ये पुढचा गातिरेध 
दृ काण्याबाबत मत्यपर्ण होता. जेव्हा स्वामी घाईला आले तेळा त्याती मोसाबटीचे मस्थापक कर्भल ऑल्काट तमच मंट्म 
व्हेवेद्वीना पा आशयाचे पत्र लिहल पाठविले क जेव्हा तुम्ही मेठला एका व्याख्यानाच्या वेळी मला अर्श शक 
होतो आणि डे वाटले होते की ुमचे मत &ंवरविषयो वैदिक मटरेक्षा भिन्न आहे. जर तुम्हाला योगय वाठल तर 
जवळ देवून माक्ष्याबरोवर भर्घा करू शकला आणि आपली ईएवरविषयक शंक! दूर करू शकता. जेव्हा पयवाहक 
मोझायटीच्या मुख्यालयात गेला तेव्हा माहिती पडले की कर्लल ऑल्कर केत गळेले आणि मॅडमरी मोखिक रपने उत्तेग 
दिले की त्यांच्याजवळ चर्चा किवा शास्रार्थ करवला वेळ याही. पून म्वामंनी २२ मार्चला एक पत्र लिहिन पाठविले आणि 
सांगितले की समस्यांची गरता पाहन थिठेसोपीच्या नेत्यांनी त्यावर गंोरेने विचार कावा की आपले भावी संत्रध कस 
अगावेत ? त्यांच्याकडुन कसलंही उत्तर > आल्यावर स्वामोगी येषणा ऊेली की ते २६ मार्दे रोजी जी फ्रामजी काउयी 


हॉलमध्ये एका भाषणाद्रारे थिवोसॉफी आणि आर्य समाजाचे संबंध याबावत स्पष्टिकण काणार आहेत. त्या धयणनसार 
स्वामोनी केला आणि पट केना 








भरला 

























आधे समाजाच्या 
काहीही संबध याही. 








च महर्फिदयानंद सरस्वती 


महर्षि दयानंद सरस्वती पंभलनंवनवृत 


महर्षि दवानंद सरस्वतीचा जन्म टंकारा गावी इ.स. १८२४ मध्ये ज्ञाला. 
वडील्‌ कर्शनदास हे औढिच्य ब्राह्मण व शेव होते. महर्षाचे मूळ राव मूळशकर होते. जन्मत: त्यांची बुद्धी 
तत्र होती. वयाच्या १४ व्या तर्पी त्यांनी यजुर्वेद संहिता पूर्ण कंठस्थ केली होती. त्याच वर्षी वडीलांच्या 
आग्रहावरून महाशिवरात्रीचे व्रत करण्याचे ठरविले. या दिवशी साक्षात्‌ भगवान शिव भक्तांना दर्शन देतात 
असे वडिलांनी सांगितल्यामुळे मूळ शंकराच्या मनात उत्सुकता जागृत झाली होती. गावापासून ३ कि.मी. 
अंतरावर असलेल्या शिवमंदिरात जागरण करण्यासाठी दोघेही गेले. मध्यरात्री सर्व भक्त पेंगु लागले. मूळशंकर 
मात्र उत्सुकतेने महादेवाच्या पिंडकडे टक लावून पाहत होता आणि साक्षात शिवाच्या दर्शनासाठी आतुर झाला 
होता. तेवढ्यात दोन-चार उंदीर पिंडीवरील नेवेद्य खाताना व पिंडीवर धुमाकूळ घालत असलेले दिसले. 
मूळशंकराला मोठे आश्चर्य वाटले. ह कसला देव ! जो आपल्या पिंडीवरील उंदरांना पळवू शकत नाही, तो 
जगाचे रक्षण काव करणार ? असा विचार त्याच्या मनात डोकावला, त्याने वडिलांना उठवून हा इन विचारला. 
ते उत्तर देवू शकले नाहीत, यामूळे मूळशंकराचा मूर्तीपूजेवरील विश्वास उडाला. 

बहिण व चुलत्याच्या आकस्मिक मृत्युमुळे मूळशंकरच्या मनात कुतूहल निर्माण झाले. मनुष्य मरतो 
म्हणजे नेमके काव होते? मृत्यु सवांसाठीच आहे तर मी ही मरेन का ? मृत्युच्या तावडीतून सुटण्यासाठी 
काही उपाय आहे का? 

या बाबतीत त्यांनी अनेकांना प्रश्न विचारले. योगाभ्यासाद्वारे परमेश्वराचा साक्षात्कार झाल्यास मृत्युतून 
मुक्‍त होता येते हे समजल्यावर त्यांनी गृहत्याग करण्याचा निश्चव केला व त्यांनी घर सोडले. पूर्णानंद सरस्वती 
या महाराष्ट्रीय संन्याशाकडून संन्यास धेतला व दयानंद सरस्वती हे नाव धारण केले. यापुढे त्यांनी योग्यांचा शोध 
घेण्यासाठी भारताचे भ्रमण केले. व मथुरेतील दंडी स्वामी विरजानंद यांच्याकडे पोहोचले. तेथे त्यांनी अडोच 
वर्षांपर्यंत आर्षग्रंथाचे व व्याकरण शास्त्राचे अध्यवन केले. आर्ष (कषीकृत) ग्रंथांचा स्वीकार त अनार्पग्रंथांचा 
त्याग केला. त्यानंतर हरिद्वार येथे कुंभमेळ्यात पाखंड खंडनी पताका रोवून अंधविश्वास. पाखंड व कुरीतींचे 
खंडन करण्यास प्रारंभ केला. या काळात त्याने अव्याहतपणे ग्रंथांची निर्मिती, शास्त्रार्ध, प्रवचने, संस्थानिक 
राजे लोकांशी सम्दः् प्रस्थापित करून त्यांना देशोद्धाराची दृ देण्याचा पुष्कळ प्रवल केला. वेदांवर आधारित, 
तर्कनिष्ठ विचारांच्या प्रसारासाठी त्यांनी ७ एप्रिल १८७५, गुढीपाडवा या दिवशी मुंबईत “आर्य समाज मुंबई 
यासंस्थेची स्थापना केली. वयाच्या ५९ व्या वर्षी अजमेर येथे विषप्रयोगामुळे दीपावली ३० ऑक्टोबर १८८३ 
या दिवशी त्यांची प्राणज्योत मालवली. 

आधुनिक भारतात अनेकांनी धार्मिक व सामाजिक मुधारणेवाड्त विचार मांडले आहेत. राजा राममोहन 
रॉय, म. फुले, डॉ. आंबेडकर इत्यादी सुधारकांनी मांडलेल्या विचारांपेक्षा महर्षी दवानंदांचा धार्मिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय विचार वेगळा व वैशिष्टपूर्ण आहे. 

तर्क व वेदशास्त्राधारे जाणल्या जाणाऱ्या, सृष्टीची रचना करणाऱ्या, अनन्तगुणसंयन्न अशा एकाच 














सत्यार्थप्रकाश छ 


परमेश्‍वराबाबतीत निरनिराळ्या भ्रामक कल्पनांमुळेच सर्व धार्मिक व बऱ्याच सामाजिक अंधश्रद्धा पसरल्या 
आहेत वाची महर्षींना जाणीव होती. महर्षी दयानंदांनी तर्क व वेदशास्त्र या दोन्हींद्रारे परमेश्वराचे वुद्धीसंगत 
अस्तित्व मानव जातीच्या कल्याणासाठी अत्यावश्यक आहे असे प्रतिपादन केले. 

धार्मिक क्षेत्रात मूर्तीपूजा, अवतारवाद, भ्रामक पाप-पुण्य कल्पना, भ्रामक तीर्थ-कल्पना, भ्रामक 
स्वर्ग-नरक कल्पना प्रचलित होत्या. त्यामुळे समाज निष्क्रिव झाला होता. या निप्क्रिय समाजाला वैदिक 
कर्मसिद्धांताचे महत्व पटवून दिले. प्रत्येकाला त्याच्या कर्मानुसार फळ मिळते. कोणी गुरू, कोणतेही तीर्थ, 
कोणतीही पूजा पापाच्या फळातून सुटका करीत नाही. नवस केल्याने कामना-पूर्ती होत नाही. योग्य ते कर्म 
करणे आवश्यक आहे. ब्राह्मणांना भोजन दिल्याने, वार-व्रत केल्याने पाप नष्ट होत नाही. ईशवर न्यावकारी 
आहे आणि सर्वत्र आहे. त्याच्या दृष्टीतून कुणीही पापी शिक्षेविना राहू शकत नाही. म्हणून प्रत्येकाने सतत 
प्रवतलशील राहणे अगत्याचे आहे असे महर्षीनी प्रतिपादिले. 

निराकार ईश्चराची मूर्ती होवूच शकत नाही. मूर्तीपूजा ही ईश्वरापर्यंत पोहोचण्याची पायरी नसून ती 
त्या मार्गातील प्रचंड दरी आहे. मूर्तीपूजा ही वेदशास्र सम्मत नाही, बुद्धीसंगतही नाही. इश्रराच्या साक्षात्कारासाठी 
ज्ञान, कर्म, उपासनेची आवश्यकता आहे. मूर्तीपूजा ज्ञान, कर्म, उपासनेपासून वंचित तर करतेच, असंख्य 
अंधविश्वासांनाही जन्म देते. परमेश्वरनिर्मित आई, वडील व इतर श्रेष्ठ सजन व्यक्तींची यथायोग्य सेवा हीच खरी 
मूर्तीपूजा आहे, असे तर्काधारे पटविले. 

महर्षी दवानंदांपूर्वीही गुरुनानक, कबीर, रैदास इत्यादी अनेक संतांनी पूर्तीपूजेचे खंडन केले होते 
पण त्यांचा दृष्टिकोण केवळ आध्यात्मिक होता. परंतु महर्षींनी या देशाच्या नैतिक, धार्मिक, सामाजिक व 
राष्ट्रीय पतनासाठी, मानव-जातीचे ऐक्य नष्ट करण्यामध्ये मूर्तिपूजा हे प्रमुख कारण आहे. असे साधार दाखवून 
दिले वमूर्तिपूजेच्या उच्चाटनासाठी आटोक्यात प्रवल केले. 

भारतीव इतिहासाचा मागोवा घेत असतांना वेद हे सर्वात प्राचीन ग्रंथ आहेत असे दिसून येते. सर्व 
क्रपी-परंपरा वेदांना ईश्वरीय ज्ञान मानते. महर्पी दवानंदानीसुद्धा तर्क व प्रमाणाद्वारे वेद हे ई श्ररीय ज्ञान आहे, 
सृष्टीच्या प्रारंभी ईश्वराने क्रषींद्रारे विश्वासंबंधी, मानव-जीवनासंबंधी व स्वत:संबंधी ज्ञान बीजरूपात दिले, 
वेदात इतिहास नाही; वेद हे सर्व सत्यविद्यांचे आगार आहेत, हे दाखवून दिले. मानवजातीच्या कल्याणासाठी 
वैदिक तस्चज्ञानाचा अवलंब हाच एकमात्र उपाय आहे असा विचार महर्षींनी मांडला. 

मध्ययुगीन महीधर,सायण, उव्वट इत्यादी आचायांनी वेदांचे विकृत, अश्लील भाष्य केले. त्यांचेच 
अनुसरण करुन प्रो. मॅक्समुलर, डॉ. प्रिफिध, डॉ. वेवर वगेरे पाश्चात्य विद्वानांनी वेदाचे अतिशय घुकीचे अर्थ 
केले आहेत. त्यामुळे वेदांचे महत्त्व कमी झाले. ही बाब ओळखून महर्षींनी वेदांचा बुद्धीसंगत व व्यावहारिक 
सत्य अर्थ करुन जनतेच्या हृदयात वेदाविषयी श्रद्धाभाव निर्माण केला. 

मूर्तिपूजा, अवतारवाद, जन्माधिष्ित जाति-व्यवस्था, यज्ञातील पशुबळी, त्री-शूद्रांना वेदाधिकारपासून 
वंचित ठेवणे, हे सर्व वेदविगोधी आहे हे महर्षींनी दाखवून दिले. जो पर्यंते वेदविरोधी अनार्ष ग्रंथाचा त्याग व 
बेदांचा स्वीकार केला जात माही तो पर्यंत धर्माचे खरे स्वरूप समजू शकणार नाही, असे ठाम मत महर्षींनी 





जे महर्षि दयानंद सरस्वती 


मांडले. बेदांवर हजारो वर्षापासून चालत आलेला एकाध्रिकार संपवून वेदांची दारे ख्री- शूद्र वा सर्वासाठी 

तत्त्ज्ञानाबाबतीत शतकानुशतकापासून चालत आलेल्या वाद-विवादाला महर्षींनी तर्क व शास्र 
या दोन्हीवर संपुष्टात आणले. ईश्वर, जीव, प्रकती (जगाचे उपादानकारण) या तोन्हींच्या अनादि अस्तितत्वाद्वारे 
विश्वाच्या व्यवहाराचे सुसंगत स्पट्टीकरण केले. या प्रतवादाच्या मांडणी द्वारे तत्वज्ञानाची परिपूर्णता व व्यावहारिकता 
सिद्ध केली. या पूर्वीच्या आद्यायांनी अद्वेतवाद, दरैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद; बौद्धांनी शून्यवाद, क्षणिकवाद; जैनांनी 
स्वादुवाद, या सारख्या अनेक भ्रामक कल्पना मांडल्या. परंतु या अव्यवहार्य आणि बुद्धीविरुद्ध आहेत असे 
महर्षींनी दाखवून दिले. 

विसाव्या शतकात पुरोगामिकतेची जी तचे उचलून धरण्यात आली, त्या सर्वांचे उद्‌गमस्थान महर्षी होते, 
असे म्हणणे अतिशयोक्तिचे होणार नाही. मानव जीवनाच्या सर्वांगीण व समतोल विकासाचा परिपूर्ण द्टीकोण 
महषींच्या कार्यशैलीत दिसतो. शंकराचार्यांचा व तदितर संतांच्या भौतिकतेची उपेक्षा करणारा दृष्टीकोण व 
महषींचा 'जर्मनीस भारतीय युवकांना पाठवून अत्याधुनिक अभियांत्रिकीचे ज्ञान मिळवून देशास संपन्न कण्याचा 
दृष्दीकोण' यात आकाशपाताळाचे अंतर दिसून येते. 

महषी प्रखर राष्ट्रवादी होते. हा राष्ट्रवाद ई४रीय ज्ञानाच्या-वेदांच्या-सत्यज्ञानाच्या रक्षणासाठी साधनमात्र 
आहे. राष्ट्र केवळ स्वतंत्र झाल्यामुळे सुख-शांती मिळणार नाही. पारतंत्र्यात सत्याची स्थापना करणे शकय 
नाही. हे सत्य स्थापित व्हावे या साठीच स्वातंत्र्याची ओढ़ महर्षींना आहे. स्वातंत्र हा स्वैराचार नव्हे. ती सत्य - 
ज्ञानाची बांधिलकी आहे, हे इतर बऱ्याच क्रांतिकारकांना उमजू शकले नाही. खरे पाहता, दास्यत्वाचे मूळ 
कारणच अज्ञान, असत्य आणि दुराचार आहे. ज्ञानसंपन्न, कर्मशील राष्ट्र हे कधीच दास्यशंखलेत बंदिस्त होवू 
शकणार नाही. भारतीयांचे एकेकाळी चक्रवर्ती साम्राज्य होते, ते पुनहा प्रस्थापित व्हावे; 'सर्व मानव एक, सर्वांचे 
देव एक, सर्वांचा धर्म एक, पृथ्वी माता एक' वा चतू-सूत्रीची स्थापना चक्रवती राज्याद्वारे व्हावी व ही. पृथ्वी 
स्वगपिक्षा ही सुंदर, आनंददायक व्हावी अशी उदात्त विचारसरणी महर्षी दयाननदांची होती. 

“कोणी काहीही म्हटले तरी स्वदेशी राज्य असणे, ही गोष्ट सर्वश्रेष्ठ व उत्तम असते. धार्मिक पूर्वाग्रहांपासून 
अलिप्त, आपले व परके यांच्या बाबतीत पक्षपात न करणारे, प्रजेवर माता-पित्याप्रमाणे कृपा, न्याव व दया * 
करणारे अशा परकीयांचे राज्यही पूर्णपणे सुखदायक होत नाही.'' असे इ.स. १८७५ मध्ये सडेतोडपणे लिहून 
प्रखर राष्ट्रवादाची ज्योत पेटविली. काँग्रेसनी संपूर्ण स्वराज्याची उद्‌योपणा १९२८ च्या अधिवेशनात केली. 
५० वर्षांपूर्वी स्वराज्याची उद्‌योपणा करणारे महर्षी किती दृरद्रटे होते व स्वराज्याची किती उत्कट ओढ 
वतळपळ त्यांना होती, याची प्रचीती यावरून वेईलच. महषींनी राष्ट्रीयतेबरोबर मानवसमाजाच्या एका विश्रव- 
कुटुंबाची कल्पनाही मांडली. असत्य व पाखंडाच्या खंडनाद्वारे मानवसमाजाच्या उद्धाराचा दृष्टिकोण दिला. 
महपींची राष्ट्रीयता विश्व-कुटुंबासाठी परिपूरक होती. 

आर्वावर्ता (भारत)चे महत्त्व विशद करताना,'सर्वोत्तम देश भारतच आहे. तो जणू पारसमणीच 
आहे. ज्याच्या संपर्काने दीन-दरिद्र विदेशी धनसंपन झाले. असा हा भारत आज हीन-दीन अवस्थेत. आहे. 








सयाला तणापयन्त्ान्य ता पनज 










राज्य होते. भारतीयांनी आणलं 


आधारावर भारतीयांमध्ये पुनः 


क दुर्गुण दुर मारले तर हखवलेले गोरव पद 
इतिहासाच्या स्वाभिमान जागृत करण्याचा प्रयन्त 
हिंदू समाजाला जडलेला मर्वात मोठा रोग होता. मरह्पींनी एका न्हाव्याची भाकर खावूर 
अमानवीय कल्पना आहे; जन्माद्वारे नव्हे तर कगांद्रारच श्रेष्ठ्त प्राप्त होते. असे निक्षून 
मदषींच्या अनुयायांनी अस्पृश्यतेमुळे धर्मांतरित झालेल्या बांधवांना शुद्धीद्वारे पुन. आपल्यात 
समावूम घेतले. सर्वांना जानवे वापरण्याचा अधिकार दिला. अस्पृश्यता नष्ट होईतो, सामाजिक व राष्ट्रीव ऐक्ठ 
कधीच स्थापित होणार नाही, असे दाखवून दिले. 

ज्ञानावर ब्राह्मणांची मालकी नाही. ब्राह्मणांचे शास्त्र म्हणून वेदशासत्रांची हेटाळणी करण्याचीही गरज 
नाही. मत्य हे सर्वांचे, असत्य हे कुणाचेही नाही, असा उदार दृष्टिकोण इतर ममाजमुधारकांना बाळगता आला 
नाही. परहर्षीच्या अनुयायांनी गुरुकुले स्थापन करून हजारो दलितांना वेदशास्राचे ज्ञान करविले, त्यांना 
खे ब्राह्मण बनवून समाजात मानाची जागा मिळवून दिली. त्यामुळे धर्मांच्या नावावर पाखंड माजविणाऱ्यांचे 
पिहळ टघले पडले. 'जिधे आर्यसमाज आहे तिथे मत्यज्ञान आहे.' अशी भूमिका जनतेची झाली. अमेरिकेतील 
एशडरो जॅकसननी म्हटले- 'एक प्रेमाची ज्योत (अग्नि), जी जगातील सर्व ईर्प्या-द्रेषांना भस्मसात करणारी, मी 
पाहत आहे. ती महषी दयानंदांच्या हृदयात प्रज्वलित झाली आहे.' म्हणूनच महर्षीनी आर्यसमाजाच्या सहाव्या 
नियमात 'जगावर उपकार करणे हाच या समाजाचा उद्देश आहे.' असे लिहून आपल्या प्रेमाच्या व्यापकतेची 
ग्वाही दिली. महपींनी विरोधासाठी विरोध कधीच केला नाही. स्वत:च्या पांडित्य प्रदर्शनासाठी किंवा परंपरेच्या 
आग्रहासाठीही कुणाचा विरोध केला नाही. विरोध केला तो केवळ असत्याचा, अज्ञानाचा, अंधविश्वासाचा 
आणि अमानवीव व्यवहारांचा. 

स्री-जातीवद्दल महर्षीच्या मनात अतिशय आदर आहे. 'माता निर्माता भवति राष्ट्राची निर्मात्री माताच 
आहे. स्रियांना प्रसन्न ठेवणे हे संबंधित पुरुषांचे आद्य कर्तव्य आहे. बाल- विवाहाचा निषेध, जरठ-कुमारिका 
विवाह निपेध, विधवा विवाहाचा पुरस्कार यांसाठी महर्षीकडूनच प्रेरणा मिळाली आहे. 

“महर्षी दयानंद हे मला 'एव्हरेस्ट' शिखरासारखे वाटतात.'' योगी अरविंदांच्या वा समर्पक वाक्यावरून 
महषीच्या उत्तुंग आणि सवांगीण अशा शतपेलू व्यक्तिमत्वाची ओळख आम्हास होते. “आदित्य-व्रह्मचारी, 
मत्याऱ्येी, साहसी, क्रांतिकारी, प्रकांड- पण्डित, शासत्रार्थ-महार्धी, तार्किक, ईश्वरभक्त, योगी, व्यवहारनिष्ठ, 
बुद्धिबादी, शास्त्रपर्यादा पालक, वेदज्ञ, गोभक्त, शिक्षण-प्रसारक, स्री-मुक्तिदाता, दलितोद्वारक, 
समाजसुधारक, पाखंड -विरोधक, सत्य-प्रस्थापक , मानवतावर्द्रक समता -उद्‌घोषक, प्रभावी वक्ता, उत्तम 
लेखक, शीप्र कबी, देशभक्त, राष्ट्रवादी. '' अशा अनेक पैलूंनी विशिष्ट असे स्वामीजींचे जीवन होते. म्हणून 
आपल्या 'आर्वसमाज' संस्थेचा उद्देश्य जगाचे सर्वांगीण कल्याण करणे अशा घोषणा करुन आपल्या तत्वज्ञानाच्या 
व्यापकतेची व परिपूर्णतेची म्वाही दिली. 

मर्हपीचे जीवन समाजातील सर्वच स्तरावरील व्यक्तींना दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करीत आहे व 
करीत राहील. 





क्र महर्षि दयानंद सरस्वती 


॥ ओझम्‌॥ 
ओ३म्‌ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः 
भूमिका 

ज्यावेळी मी हा *सत्यार्थप्रकाश' ग्रंथ तवार केला त्यावेळी आणि त्यापूर्वी संस्कृतमधून भाषण करण्याची आणि 
अध्ययन-अध्यापन देखील संस्कृतमधूनच करण्याची आणि माझ्या जन्मभूमीची भाषा गुजराती असल्याने (हिन्दी) भापेचे ज्ञान 
मलाविशेषनव्हते. म्हणून भाषा अशुद्ध झाली होती. आता ही भाषा बोलण्याचा वलिहिण्याचा मला अभ्यास झाला आहे. म्हणूनया 
ग्रंथाची भाषा व्याकरणामुसार शुद्ध करून तोदुमर्‍यांदा छापविला आहे. काही काही ठिकाणी शब्द व वाक्यरचना वांत भेद झाला 
होता म्हणून तसे करणे उचित होते. कारण (सा भेद केल्याशिवाय भाषेची परिपाठी सुधारणे कठीण होते. तर्थापि अर्थामध्ये 
भेदकेलेला नाही. प्रत्युत तो विशेषतेने लिहिला आहे. प्रथम छापण्यात कोठे कोठे ज्या चुका राहिल्या होत्या त्या काढून व 
सुधासूनव्यवस्थित केल्या आहेत. 

हाग्रंथ !४समुल्लासात म्हणजे चौदा विभागात रचलेला आहे. त्यांतील १० समुल्लास पूर्वार्धात असून चार उत्तरार्धात 
आहेत. परंतु शेवटचे दोन समुल्लास आणि त्यानंतरचे स्वसिद्धांत काही कारणामुळे पहिल्या आवृत्तीत छापू 
शकलेनव्हते. आता तेसुद्धा छापण्यात आले आहेत. 
(१) पहिल्या समुल्लासात ईश्वराच्या ओंकार आदि नावांची व्याख्या. (२) दुसऱ्या समुल्लासात मुलामुलींचे 
शिक्षण., (३) तिसऱ्या समुल्लासात ब्रह्मचर्य, पठण-पाठण व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथांची नांवे आणि 
शिकण्याची व शिकविण्याची पद्धति., (४) चौथ्या समुल्लासात विवाह व गृहस्थाश्रम याचे आचरण., (५) 
पाचव्या समुल्लासात वानप्रस्थ व संन्यास आश्रमांचे बिधी., (६) सहाव्या समुल्लासात राजधर्म, (७) 
सातव्या समुल्लासात वेद ईश्वर विषय., (८) आठव्या समुल्लासात जगाची उत्पत्ति, स्थिती व प्रलय., (९) 
जवव्या समुल्लासात विद्या, अविद्या, बंध व मोक्ष यांची व्याख्या., (१०) दहाव्या समुल्लासात आचार, 
अनाचार आणि भक्ष्याभक्ष्य विषय., (११) अकराव्या समुल्लासात आर्यावत्तीय मतमतांतरांचे खंडन-मंडन 
विषय., (१२) बाराव्या समुल्लासात चार्वाक, बौद्ध आणि जैन मतांचे विषय., (१३) तेराव्या समुल्लासात 
श्रिस्ती मताचा ब्रिषय., (१४) चोदाव्या समुल्लासात मुसलमान मताचा विषय., आणि चोदा ममुल्लासांच्या शेवटी 
आर्यांच्या सनातन वेदविहित मताची विशेषेकरून व्याख्या लिहिली आहे. जिला मी मुद्धा यथावत मानतो. 

हाग्रंथलिहिण्याचे माझेमुख्य प्रयोजन सत्य, सत्य अर्धाचा प्रकाशकाणे आहे. अर्धात जेसत्य आहेतेसत्य आणि जेमिध्या 
आहेतेमिथ्याच म्हणून प्रतिपादन काणेसत्य अर्थाचा प्रकाशसमजला आहे. मत्याच्या ठिकाणी असत्य व असत्याच्या ठिकणी सत्य 
प्रकाश करणे हेसत्य म्हटले जात नाही परंतुजो पदार्थ जसा आहे त्याला ता म्हणणे, लिहिणेव मामनेसत्य म्हटले जाते. जो माणूम 
पक्षपाती असतो तो आपले असत्यही सत्य असल्याचे आणि आपल्या विरोधी मत असणाऱ्याचे सत्यही असत्य असल्याचे सिद्ध 
कण्यामाठी उद्युक्तहोतो. म्हणून त्याला सत्याची प्राम होऊशकत नाही. म्हणूनच उपदेश किंवा लिखाणयांच्याद्वारेमर्वलोकांसमोर 
सत्यामत्याचे स्वरूप उलगडून दाखविणे हे विद्वान आप्तजनांचे मुख्य कार्य आहे. नंतर लोकांनी स्वत: आपले हिताहित ओळखून 
सत्यार्थ ग्रहण करावा आणि मिध्यार्थ सोडून सदा आनंदात राहवे. 

मनुष्याचा आत्मा सत्यासत्य जाणणारा आहे. तथापि आपला स्वार्थ, हट, दुराग्रह आणि अज्ञान वगरे दोषांमुळे तो 
सत्याला सोडून असत्याकडे वळतो परंतु या ग्रंथात असे काही करण्यात आलेले नाही आणि कुणाचे मन दुखवावे अथवा कुणाचे 





सत्यार्थ प्रकाश ह 





वनूनदुबळ्यांचे रक्षण करतो त्यालाच माणूस असे म्हणता येते. जो कोणा स्वाथाने आंधळा बनून इतरांची हानी मात्र कातो. 
जो पशुंचा मोठा भाऊ आहे. 

आता आर्यावर्त याविषयी मी मुख्यत: अकराव्या समुल्लासापर्यंत लिहिले आहे. या समुल्लासांमध्ये जे सत्यमत 
मांडलेले आहे ते वेदोक्त असल्यामुळे मला मर्वधा ग्राह्य आहे आणि नवीन पुराणांतील व तंत्रादि ग्रंथातील ज्या गोष्टीचे मी 
खंडन केले आहे त्या सर्वस्वी त्याज्य आहेत. 

बाराव्या समुल्लासात चार्वाकाच्या मताची चर्चा केलेली आहे. सध्या ते मत जवळजवळ अस्ताला गेले आहे. हा 
चार्वाक बद्ध व जैन यांच्यापेक्षा अनी्षरवादाशी अधिक संबद्ध आहे. तो चार्वाक सर्वांहून अधिक नास्तिक आहे. त्याच्या 
प्रयलांना आळा घालणे जरुर आहे. कारण मिथ्या गोष्टीना आळा घातला नाही तर जगात पुष्कळशे अनर्थ माजतील. 

चार्वाकाचे जे मत आहे तेबौद्धजेन मतासारखेच आहेते विवेचन बाराव्या समुल्लासतकेले आहे. बौद्ध व जैन यांची मते 
चार्वाकाच्या मतांशी जुळणार आहेत. धोडाफार विरोधही आहे. जेनमती बहुतांशी चार्वाक व बोद्ध मतांशी मिळते-जुळते 
आहे तरी काही बाबतीत भेदही आहे. त्यामुळे जैनमत ही वेगळी शाखा समजल जाते. त्या मतातील वेगळेपणा वाराव्या 
ममुल्लासात दाखवून दिला आहे. यथावोथ्य तेथे समजून घ्यावे. वोद्धव नैनया पंथांविषयीही लिहिले आहे. 

यांपैकी बौद्धांच्या दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथांमध्ये बौद्धमताविषवी 'सर्वदर्शनमंग्रह' मध्ये जे काही आले आहे त्याचा 
उल्लेख आम्ही केला आहे. जैनांचे मिद्धांत सांगणार ग्रंथ पुढील प्रमाणे आहेत:- 

४ मूलसूत्र: (१) आवश्यकसूत्र, (२) विशेष आवशयकसूतर, (३) दशवैकालिकसूअ, (४) पाक्षिकसूतर, 

११ अंगे : (१)आचारांगमुत्र, (२)सुगडांगसुत्र, (३) थाणांगसूत्र, (४) समवायांगसुत्र, (५) भगवतीसूत्र, 
(६) जञाताधर्मकथामूत्र, (७) उपासकदशासूत्र, (८) अन्तगडदशासूत्र, (१) अनुत्तरेववाईसूत्र, (१० ) विपाकसूत्र, 
(१!) प्रश्रव्याकणफू. 

१२ उपांगे: (१) उपबाईूर, (२) रावप्येनीसूज, (३) जीवाभिगममूजर, (४) पत्रगणासूत, (५) जम्ुद्रीपपत्रतमत, 
(६) चन्दप्रतीफू, (७) मूरफरतीूर, (८) निर्याबलासूर, (९) कण्यियाफू, (१०) कपवडमयामून, (१!) पूणिवाफु, 
(१२) पयवूलियाकून. 

५ कल्पसूत्रे: (१) उत्ताध्यवनसूत्र, (२) निशीथसूत्र, (३) कल्यमूतर, (४) व्यवहा्पूज, (५ ) जीतकल्पमूत्. 

६ छेद: (१) महानिशीथवृदद्राचनाफू, (२) महानिशीथलबुवाचनामूतर, (३) मध्यमवाचनाफू, (४) पिडनिरक्तिमूत, 
(५) ओबनिरक्तिफु, (५) पर्ययपणामून. का 

१० पयज्नसूत्रे : (१) चतुस्सरणसूत्र, (२) पंचखाणसूत्र, (3) , (४) भक्तिपरिज्ञानसूत्र, 
(५) महाप्रत्याख्यानसूत्र, (६) चंदाविजवमूत्र, (७) गणीविजवसूज्र, (८) मरणसमाधिसूत्र, (९) देवेळस्तवनसूत्र व 
(१०) संसास्यूत्र शिवाय नन्दीूत्र व योगोद्वास्ूत् ही देखोल प्रमाणित मानली जातात. 

पंचांगे: (१) पूर्वीच्या सर्वग्रंधावरील टिका, (२) निराक्ति, (३) चरणा, (४) भाष्य, हे चार अववव आणि पर्व 
मूळ ग्रंथ मिळून पंचांग म्हटले जाते. 

((क्ंवरजमंतील) द्या पंथाचेलोकअवयवमाऱयकतनाहीत. ाव्यतिरिकतडनरही अनेकारंथजैनलोकमामतात. त्याझंधी 
विशपमतवरव्याममुल्लामातपाहावे. 

जैनांच्या ग्रंात पुनरुक्तीचे लाखो दोष आहेत. त्यांचा असाही स्वभाव आहे की आपला जो ग्रंथ इतर पंथांच्या 
लोकांच्या हातात असेल अथवा छापलेला असेल त्याला काही लोक अप्रमाणित मानतात. त्यांची ही गोष्ट चुकीची आहे. 









सत्यार्थ प्रकाश ड्‌ 


कारण एखाद्या ग्रंथाला कोणी मान्यता दिली अथवा नाही दिली म्हणून काही तो ग्रंथ जैन मतावाहेर होत नाही . ज्या ग्रंधाला 
कुणाचीच मान्यता नसेल व कुणाही जेनाने त्याला कधीच मान्यता दिली नसेल असा ग्रंथ अग्राह्म होऊ शकतो. परंतुज्याला 
कोणत्याही जैनाची मान्यता प्रा ज्ञालेली नाही असा एकही ग्रंथ नाही. म्हणून जो कोणी जो ग्रंथ मानीत असेल त्या ग्रंथातील 
'खंडन- मंडन त्याच्यासाठीच आहे असे समजले जाते. परंतु असे अनेक लोक आहेतकी जेता ग्रथासंबंधी जाणतात 
तरीही सभेत किंवा वाद विवादामध्ये बदलून जातात. यामुळेच जेन लोक आपले ग्रंथ लपवून ठेवतात. ते 
इतर मताच्या लोकांना देत नाहीत, ऐकवित नाहीत किंवा वाचू देत नाहीत. कारण त्या ग्रंथामध्ये अशा काही असंभव गोष्टी 
लिहिलेल्या आहेत की त्यांची उत्तरे जेनांना देता येत नाहीत. खोटी गोष्ट सोडून देणे हेच तिचे उत्तर होय. 
तेरव्या मपुल्लासात ख्रिस्ती लोकांचे मत लिहिले आहे. हे लोक बावबलला आपला धर्मग्रंथ समजतात. त्या संबंधीचे 
खास विवेचन तेराव्या समुल्लासात पहावे आणि चौदाव्या समुल्लामात मुसलमानांच्या मतासंबंधी लिहिले आहे. हे लोक 
कुशणाला आपल्या मताचा मूळ ग्रंथ मानतात. त्यांच्याविषयी चोदाव्या समुल्लामात मविस्तर विवेचन पहावे आणि त्यानंतर 
वेदिक मताविपयी लिहिले आहे. 
या ग्रंथकर्त्यांच्या तात्यर्याकडे जो कोणी विरुद्ध मनभावनेतून पाहील त्याला काहीच माहिती होणार नाही, कारण 
वाक्यार्थाच्या बोधात चारकारणे असतात-आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति व तात्यर्य. या चारही गोष्ट ध्यानात ठेवून जो कोणी ग्रंथाचे 
वाचन करतो तेव्हा त्याला ग्रंथाचा अर्थ योग्य प्रकारे कळतो. 
“आकांक्षा' : कोणत्याही विषयावर वक्ता आणि वाक्यातील पदे यांची आकांक्षा परस्पर संबद्ध असते. 
“योग्यता : ती म्हटली जाते की ज्याच्याकडून जे काही होऊ शकते. उदाहरणार्थ, पाण्याने सिंचन करणे. 
*आसति? : ज्या पदाचा ज्या अन्य पदाशी संबंध असतो त्याला त्या पदाच्या जवळ ठेवून बोलणे अधवा लिहिणे, 
“हात्पर्य' : ज्या हेमेवक्ता शब्दोच्चारण कतो अथवा लेखकलेख लिहितोत्याहेठूशी त्याचेवचन अथवालेखनसंबद्ध कणे. 
क अनेकहट्रीवदुरप्रही लोकवक््याच्या अभिप्रायाविरुद्ध कल्यनाकरतात. विशेषत: एखाद्या विशिष्टमताचेकिंवा पंथाचेलोक 
अमेकातात. कारण एखाद्यामताच्या अगहामुळेत्यांची बुद्धी अज्ञानख्पी अंधकारामुळेनष्हेते म्हणून ज्याप्रमाणेमी फुणे, जैनांचे गंथ, 
वायब्रल वकुराण यांच्याकडेप्रथमच वाईटनजेसेन पाहता त्यांच्यातील गुणांचे ग्रहण व दोषांचा त्याग करतो आणि इतरमानवांच्या 
उन्नतीसाठी प्रयल करतो त्याप्रमाणे सर्वांनी करणे उचित होव. 
या पंथांचे थोडेसेच दोष मी दाखविले आहेत. ते पाहून लोक सत्यासत्य मताचा निर्णय करू शकतील आणि सत्याचा 
स्वीकार व असत्याचा त्याग करण्यास समर्थ बनतील. कारण मानव जातीला भडकवून, परस्परविरुद्ध मत निर्माण करून 
एकमेकांना शत्रू बनवून कलह माजवणे ही गोष्ट विद्वानांच्या स्वभावा बाहेर आहे. हा ग्रंथ वाचून अडवाणी लोक उलटाच 
विचार कातील. तथापि बुद्धिमान लोक याचा योग्य तो अभिग्राव समजून घेतील. म्हणून माझे परिश्रम सफल झाले असे 
मी समजतो; आणि माझे म्हणणे सर्व सज्जनांसमोर मी ठेवतो. 
वाचकांनी हा ग्रंथ स्वत: वाचून व इनरांना वाचून दाखवून माझे परिश्रम यशस्वी कगवेत. त्याचप्रमाणे पक्षपातन करता 
सत्यार्थाचा प्रकाश करणे हे माझे व इतर सर्व मूज्ञांचे मुख्य कर्तव्य आहे. 
सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा कृपा करून हा आशव विस्तृत व चिस्स्थावी करो. 
॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्ररशिरोमणिपु ॥ 
॥ इति भूमिका॥ 
स्थान : महाराणाजींचे उदयपुर (स्वामी) दयानन्द सरस्वती. 
भद्रयदशुक्ल पक्ष, संवत १९३९ 














ढ महार्षि दयानंद सरस्वती 











नामार्थ मकाराने गह; 
तसेच अन्य नामार्धही 








ओंकारापासुन जाणले जातात. 
(शक्नो मित्र: शब. ) यामंत्रात जी मित्राटि नाते आहेत. 
प्रार्थना, उपासना ही श्रेष्टा!चीच केली जाते. जो ए, कर्ण, स्वात 





म्हणताठ. ज्याची टुलना कशाशीडी होत नाह गा द्ालो, रा होईल. त्याच्या बरोबर्रीचाच कोणी नाही तर 
त्याच्याहून अधिक श्रेष्ठ कोण कसा असणार ? परमेश्वराचे सत्य, न्याट, दगा, सर्वसामर्ध्य आणि सर्वजत्व 
यांसारखे जे अनंत गुण आहेत तसे गुण इतर कोणऱ्याही. जड ( अचेतन ) ण्टाधांत अधवा जीवात नाहीत. जो 
पदार्थ सत्य आहे त्याचे गुण, कर्म, स्वभावही सत्य असतात. म्हणून मनुष्यांनी एरमेश्वराचीच स्वुति, प्रार्धना व 
उपासना करागी हे योग्य होय, याहून ठेगळे कधी करू नये. कारण ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नावाचे पूर्वज महाशय 
विद्वान, देत्य दानवादि निकृष्ट मानव आणि इतर सामान्य माणसे बांनीही परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवून त्याचीच स्तुति, 
प्रार्धना व उपासना केली. त्याच्याशिगव दुसऱ्याची केली नाही. तमे आपण सर्वांनी करणे योग्य आहे. वाची 
त्रिशष चर्चा मुक्ति आणि उपासना या विषयात 

(प्रश्न) मित्रादि नावांवरून सखा आणि इंद्राटि 
पाहिजे. 

(उत्तर) येथे त्यांचे गृहण करणे योग्य नाही. कारण जो माणूस कुणा एकाचा मित्र असतो होत 
दुसऱ्या कुणाचा शत्र असतो आणि असतो, असे दिसून येते. 
मुख्याथ्ांमध्ये सखा आदीचे ग्रहण होऊ शकत नाही. परंतु परमेश्वर हा साऱ्या जगाचा निश्चित मित्र असतो. तो. 
कुणाचा शत्रू नाही अथवा कुणाच्या ब्राबतीत तो ठदासीनही असत नाही परमेश्वराखेरीज इतर कोणता? 
जीव अशाप्रकारे असू शकत नाही. म्हणुन येथे एरमेश्वरचेच ग्रहण होऊ शकते. तरी पण गोण अर्धाने मित्रादि 














येईल. 


देवाचे प्रसिद्ध व्यवहार पाहिल्यास त्यांचेच ग्रहण केले 

















शब्दापासून सुद्दादि मनुष्यांचे ग्रहण हते. 


(जिमिवा स्नेहने) वा धातूपासून 








ओणादिक 'क्‍त' प्रत्यय लागून 'मित्र' शब्द बनतो. 
प्रेम करण्यास योग्य असतो तो मित. म्हणून 





त्या परमेक्षराचे नाव 'मिश्' आहे. 

(बृञ्‌ बरे, बर इंप्सायाम्‌) ५! धातूंपासून उणादि उनन्‌ प्रत्यय लागून 'वरुण' शब्द 
बनतो.“य: सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्धर्मात्मनो वृणोत्यथव्ा य: शिष्टेमुंमुक्षुमि- 
धर्मात्माभित्रियते वर्य्यंते बा स बरुण: परमेश्चरः* जो आएयोगी, विद्वान, मुक्तीची इच्छा 
बाळगणारे व धर्मात्मा यांचेकडून ग्रहण केला जातो. अथवा जो शिट, मुमुक्ष मुक्त व धमांत्मा यांच्याकडून ग्रहण 
केला जातो त्या इंश्रराला 'वरुण' असे म्हणतात. किंवा 'वरुणो नाम दर: श्रेष्ठ:' परमेश्वर सर्वात श्रेष्ठ आहे 
म्हणून त्याचे नाव 'बरुण' आहे. 


ईश्‍वर नाम व्याख्या द पहिला समुल्लास 

















पहिला समुल्लास 
ईथ्वर जाम व्याख्या 








ओझेम्‌ शत्नो मित्र: श॑ वरुण: *तत्ो भबत्वर्य्यमा । 
शन्न$इन्द्रो बृहस्पतिः शत्नो विण्णुरुसक्रमः ॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वसेब प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्यामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म 
बरदिष्यामि क्रतं बदिष्यामि सत्यं बदिष्यामि । तन्मामबतु तहक्तारमबतु । अवतु 
मामवतु बक्तारम्‌ । ओय शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥१॥॥ ३. आ. परर ७। अनु 
ईश्वर/ओम्‌ ची संक्षिप्त व्याख्या 

अर्थ-(ओ३म) हा ओंकार शब्ट परमेश्वराचे सर्वोत्तम नाव आहे. कारण यात जे अ, उ आणि मुहीतीम 
अक्षरे मिळून एक (आई) समुदाय एका नावातून परमेश्वराची अनेक नावे उत्पन्न होतात. 

, उदाहरणार्थ, अकारापागून विगट, उकारपामून हिरण्यार्भ, वायु आणि तेजस आरि. 
मकारापामून ईश्वर, आदित्य आणि प्राज्ञ आदि नावाचा वाचक व बोधक आहे. वेदादि सत्य शास्त्रांमध्ये त्याची 
अशीच स्प व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यावरून प्रकरणानुसार ही सर्व नावे परमेश्वराचीच आहेत. 

(प्रश्न) परमेश्रराहून भिन्न अधांची गाचक विराट आदि नावे का नाहीत ? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि 
देवता आणि वैद्यक शास्त्रातील सुंठ वगेरे ओषधी वनस्यतींचीही ही नावे आहेत की नाही ? 

(उत्तर) आहेत. परंतु ती परमेश्वराची ही नावे आहेत. 

(प्रश्न) केठळ देवांचे ग्रहण या नावांनी तुम्ही करता की नाही ? 

(उत्तर) तुम्ही ग्रहण करता याला काव आधार आहे? 

(प्रश्न) सगळे देव प्रसिद्ध व उत्तमही आहेत म्हणून हे मी मान्य करतो. 

(उत्तर) परमेश्वर अप्रसिद्ध आणि त्याहूनही उत्तम असा कोणी आहे काव ? मग ही नावे परमेश्रराचीही 
आहेत असे तुम्ही का मानत नाही ? परमेश्वर अप्रसिद्ध नाही आणि त्याच्याशी तुलना करता येईल असा 
कोणीही नाही. तेव्हा त्याच्याहून उत्तम कोणी कसा असू शकेल ? म्हणूर तुमचे हे विधान बरोबर नाही. 
कारण तुमच्या या विधानात अनक दोष आहेत. उदाहर्णार्ध, “उपस्थितं परित्यज्या$ नुपस्थितं 


सत्यार्थ प्रकाश 4 महर्षि दयानंद सरस्वती 




































याचत इति बाधितन्याय: 
जेवण करा,'' अशा वेळी ते खाद्यपदा॥ दु 
भटकू लागली तर तिला शहाणा समजू नये. कारण तो जवळ असलेला तवार दार्थ मोडून अनुपस्थित म्हणजेच 
अप्राप्र पदाथ प्राप्तीसाठी प्रयत्न करता. म्हणून जसा ता. पुरुष बुद्धिमान नव्हे तसंच हे तुमचे विधान 
शहाणपणाचे नव्हे. कारण तुम्ही विराट आदि नावांनी प्रसिद्ध द प्रमाणमिद्ध परमेश्वराचा व ब्रह्मांड आदि उपस्थित 
अ्ांचा त्याग करुन असंभव व अनुपस्थ्रित देवादींचे ग्रहण करण्यासाठी श्रम करता, यामध्ये कसलेही प्रमाग 
किंवा तर्क (ओचित् ) नाह. जर तुम्ही असे म्हणाल ज्याचा संबंध असेल तेथे तेच ग्रहण करणे योग्य 
असते." उदाहरणार्ध, एकाने दुसऱ्याला सांगितले की, ''हे भृत्य ! त्व॑ मैन्धवमानय !'" म्हणजे, हे नोकरा! तू 
सेधव घेऊन ये. तेव्हा त्याने पाहिजे. कारण सैंधव हे दोन वस्तूंचे नाव 
आहे. घोडा आणि मीठ या दोघांनाही येंधव असे नाव आहे. मालकाची बाहेर जाण्याची वेळ असल्यास घोडा 
आणि जेवणाची बेळ असल्यास मीठ आणणे उचित होय. परंतु बाहेर जाण्याच्या वेळी मीठ आणि जेवणाच्या 
वेळो नोकर घोडा धेऊन आला तर मालक क्रुद्ध होऊन त्याला म्हणेल, “तू मूर्ख आहेस. तुला काळ वेळ समजत 
नाही. तेवढा विवेक तुझ्या ठिकाणी असता तर ज्यावेळी जी वस्तू आणावयास हवी तीच तू आणली असतीस. 
प्रसंग कोणता आहे, याचा विचार तू करायला हवा होतास. पण तो तू केला नाहीस. म्हणून तू मूर्ख आहेस. तू 
चालता हो. हेच सिद्ध झाले की जेथे जो अर्थ घेणे योग्य असेल तेथे तोच अर्ध घेतला पाहिजे, आण्ण 
सर्वांनी असेच मारले व केलेही पाहिजे. 


॥ अथ मन्त्रार्थ ॥ 

ओं खम्ब्नह्मा॥॥१॥ पडु. अ. ४० म. (५ 

'ओईम्‌' आदि नावे सार्थक आहेत. उदाहरणार्थ (ओं खं.) “अवतीत्योम्‌ आकाशमिव 
व्यापकत्वात्‌ खम, सर्वे*यो ब्रहत्वाद्‌ ब्रह्म? म्हणजे रक्षण करण्याने (ओम्‌), आकाशामाणे 
ज्यापक असल्याने (खम्‌) आणि सर्वांहून मोठा असल्याने (ब्रह्म) ईश्वराचे नाव आहे. ॥!॥ 

पहा, वेदांमध्ये खालील प्रकरणांमध्ये 'ओम्‌' आदि परमेश्वराची नावे आहेत. 

ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत ॥॥२॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्र. पा. !। खं. (।मं. १ 

(ओमित्ये.) ओम्‌ ज्याचे नाव आहे आणि जो कधी नष्ट होत नाही त्याचीच उपासना करणे उचित 
होय. इतरांची राही, !!२!) 

ओमित्येतदक्षरमिद < सं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥३॥॥ मारडक्‍्व. मं. ! 

(ओमित्येत.) मव वेदादि शास्त्रांमध्ये परमेश्वराचे प्रमुख व स्वतःचे नाव ओम्‌ हे असल्याचे 
सांगितले आहे. इतर सर्व नावे गुणवाचक आहेत. ॥३॥ 

सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रबीम्योमित्येतत्‌ ॥४॥ 


कठोपनिषद वल्ली २। मं १५ 

































इश्वर नाम व्याख्या र पहिला समुल्लास 





प्रशासितार सर्वेषामणीयांसमणणरेरयि। 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं ठिद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥८॥| ऱ्ट॒ अ. (२ ऱलो. (२ 

(प्रशासिता.) जो सवांना 'माहून सूक्ष्म, म्वप्रका&-स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धीने जाणण्यास 
बोग्य आहे त्याला परम पुरुष रामजले पाहिजे. 

एतमरग्नि बदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌! 

इन्ट्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाद्वतम्‌ ॥॥६॥ मु. अ. १२ श्लो 

तो स्वप्रकाश असल्याने 'असि', बिज्ञानस्बरुप असल्याने 'मनु', सर्वांचे पालन करणारा असल्याने 

सल्याने जीवनाचे जीवन असल्याने 'शाण' आणि निरंतर 


उपदेश देणारा, 













व्यापक असल्याने त्ण (ण्समेश्रराचे) नाव 'ब्रह्म' आहे. ॥६॥ 
स ब्रह्मा स विष्णु: स रुद्रस्स शिवस्सो5क्षरस्स परम: स्वराटू! 
स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा: ॥७॥ $ 
(स ब्रह्मा स बरिष्णु:) परमेश्वर हा संपूर्ण जग निर्माण करणारा असल्याने तो 'ब्रह्मा' आहे, 
सर्वव्यापी असल्याने 'विष्णु, दुष्टांना शिक्षा करून रडवितो म्हणून 'रुत्र', मंगलमय व सर्वांचे कल्याण करणारा 
म्हणून 'शिव' आहे. 'य: सर्वपरश्चृते न क्षरति न विरश्यति तदक्षग्म्‌ ' 'ग: स्वयं राजते स स्वराट्‌.' 'यो५मिरिब 
काल: कलविता प्रलवकर्ता स कालमिराश्वर:'। (अक्षर) जो सर्वत्र व्याप्त, अविनाशी (स्वराट्‌) स्वत: प्रकशस्वरूप 
आणि (कालाणि) प्रलवाच्या वेळी सर्वांचा काळ आणि काळाचाही काळ आहे. म्हणून परमे श्रराचे नाव 
कालार्नी असे आहे. ।!9॥ 
इन्द्र मित्रं बररुणमग्निमांहुर्था दिव्यस्स सुंपर्णा गरु्त्मान । 
एकू सद्विप्रा बहुधा बंदन्त्यग्निं यमं मांतरिश्वांनमाहु: ॥८॥ कम. ।ए. १९४. १ 
(इन्द्र मित्र.) जो एक अद्वितीव सत्य्रहा वस्तु आहे त्याचीच इंद्रादि सर्व नावे आहेत. 'धुपु शुद्धेषु 
'शोभनानि एणांनि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य स:', 'यो गुर्वात्मा सगफत्मान्‌ ' 
ग्रो मातारिश्रा वायुरिव बलवान स मातरिक्षा', (दिव्य) जो प्रकृत्याटि ठिव्ठ पदार्थांमध्ये व्याप (सुपर्ण) आहे, 
जोउत्तम पालन करतो आणि ज्याची कर्मे आत्मा अर्थांत स्वरूप महान आहे, 
जो मातरिवा वावूसारखा अनंत फममेश्वराला दिव्य, मुपर्ण, गरुत्मान आणि मातरिश्रा ही 
नावे आहेत. इतर गावांचे अर्थ पुढे सांगणार आहोत. ८ 
भूरसि भूमिरस्यर्दितिरसि विश्चर्धायया विश्चस्छ भुर्वनस्य धर्त्री । 
पृथ्थिबीं यंच्छ पूथिी श॑ ६ ह पूथिवीं मा हिं < सो: ॥९॥ यय > (३1.१८ 
(भूमिरसि.) 'भवन्ति भूतानि बस्या सा भूमि:' जिच्यामध्ये सर्व प्राणिमात्र राहतात. म्हणून ईश्वराचे 
नाव “भूमि असे आहे. इतर नावांचे अर्थ नंतर सांगणार आहोत. ॥९ 





उपनिषदू. 



























सत्यार्थ प्रकाश डे महर्षि दयानंद सरस्वती 


इन्द्रो मंह्लां रोदसी पप्नथंच्छवे इन्द्र: सूर्य्यमरोचयत्‌ ॥ 


इन्दे हे विधो भुंबंनानिर्‍्येमिरं इन्टरे स्वोनासं इन्देव: ॥१०॥ 





(इन्द्वो महू. ) या मंत्रात इंदर हे परमेश्वराचेच नाव आहे. म्हणून हे प्रमाण उद्धृत केले आहे. [१०॥ 

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वर्शे। 

यो भूत: सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सच॑ प्रतिष्ठित ॥११॥ अवं क. ११ य्‌ ४४१ 

(प्राप्णाय) ज्या प्रमाणे प्राणाच्या स्वाधीन सर्व श्र व इंद्रिये असतात त्या प्रमाणे सारे जग परमेश्वराच्या 
स्वाधीन असते. ॥११॥ 

इत्यादि प्रमाणाचे (पुरव्यांचे) अचूक अर्थ जाणून घेतल्याने या नागांद्रारे परमेश्वराचेच ग्रहण होते. कारण 
ओ$म्‌ आणि अलि नावांच्या मुख्य अथाने परमेश्वराचेच ग्रहण होते. ज्याप्रमाणे व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, 
सूत्र इत्यादी ळपोमुनींनी जे विवरण केले आहे त्यांमध्ये परमेश्वराचेच ग्रहण केलेले दिसते त्याप्रमाणे सवांनी 
ग्रहण करणे वोग्य आहे. परंतु 'ओ३म' हे केवळ एरमेश्वगचेच नाव आहे. अमिआदि नावांनी परमेश्वराचे ग्रहण 
करण्यामध्ये प्रकरण (वर्णन) व विशेषणही नियमकारक आहेत. यावरून हे सिद्ध झाले की, जेथे-जेथे स्तुति, 
प्रार्धना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन व सृष्टिकर्ता आदि विशेषणे आली आहेत तेथे-तेथे या. 
नावांनी परमेश्वराचे ग्रहण होते. आणि जेथे-जेथे अशी वर्णने ग्रेतात की, 

ततो विराडजायत विराजो अधि पुरूष: ॥१॥ वळु 

श्रोत्राद्वायुश्च॑ प्राणश्व॒ मुखांदुर्निरेजायत 11२1 यजु अ. ३१ म. :२ 

तेन देवा अयजन्त॥ पज ५. 

पश्चादभूमिमथो' पुर: ॥ बु.अ.११/म.५ 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत: । आकाशाद्दायुः । वायोरग्नि:! 
अग्नेराप: । अद्‌भ्य: पूथिवी। पूथिव्या ओपधय: । ओषधिभ्यो5ज्ञम। अन्नाद्रेत:। 
रेतस: पुरुष: । स बा एष पुरुषो५न्नरसमय: ॥ 

हे वचन तैत्तिरीय उपनिषदातील आहे. 

अशा प्रमाणामध्ये बिराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अमि, जल, भुमि इत्यादि नावे लौकिक पदार्धांची 
असतात. कारण उत्पत्ति, स्थिती, प्रलय, अल्पज्ञ, जड (अचेतन) उ इत्यादि विशेषणेमुद्धा लिहिलेली 
असतील हो नो वगेरे व्यवहारांपासून वेगळा आहे आणि वरील 
ये नावांनी परमेश्वराचे ग्रहण न होता लौकिक पदार्थांचे 
इच्छा, रेष, 
सर्वत्र समजावे. 
































कारण पग्मेश्रराचा 
विशेषणांनी 





इश्वर नाम व्याख्या डि पहिला समुल्लास 


॥ ओंकाराचा अर्थ ॥ 

(वि) उपसर्गर्जक (राजू दीप्तो) या ध्रातूला क्वि्‌ प्रत्यय 
विविधं नाम चरचर दगट्राजवति ग्रकाशयति स विराट. 
करतो तो विराट. म्हणून 'बिराट' या नावाने परमेश्व 

(अश्छु गतिपूजनयो:) : अग, अगि 
तवार होतो. 'गतेस्रवोर्था: ज्ञारं गमनं प्राप्तिकेति, पुज्नं नाम सत्कार 
सो$यमि:' जो ज्ञानस्वरूप, सर्वजन, जाणण्यास, प्राप होण्यास व पूजा करण्यास योग्य आहे. म्हणुन त्या 
फर्पेश्वराचे माव 'असी' आहे. 

(बिश प्रबेशने) या धातूपासून 'बिश्च' शब्द बनतो. 'विशन्त प्रतिश्ानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि 
यस्मिन । यो वाइकाशादियु मर्वेपु भूते प्रविष्ट: स विश्र इश्ररः' ज्यामध्ये आकाशादि मर्व भूते प्रवेश 
करीत आहेत अथवा जो यांमध्ये व्याप्त होऊन प्रविष्ट होत आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे माव 'बिश्च' आहे. 
इत्यादि नावांचे ग्रहण अकारमात्राने होते, 

'ज्योतिर्जे हिरण्यम्‌ (7 : ५१.२). तेजो बै हिरण्यम्‌ (१. ४ ८'१'९ १!) इत्येतरेय 
शतपथब्राह्मणे? 'यो हिरण्याना सुरवांदीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं म हिरण्यगर्भ:' ज्यामध्ये 
सूर्यादि तेजस्वी लोक उत्पन्न होऊन ज्याच्या आधारे राहतात अधवा जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थांचा गर्भ 
अर्थात नाव उत्पत्तिस्थान व निवासस्थान आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'हिरण्यगर्भ' आहे. याला वजुर्वेदाच्या 
मंत्राचा आधार आहे :- 

र] समंबर्त्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरिक॑ आसीत्‌। 

स दाधौर पृथिबीं द्यामुतेमां केस्में देवाय हवि्षां विधेम ॥ यु अ. १३पं. ४ 

इत्यादि ठिकाणी 'हिरण्यगर्भ' शब्दाने परमेश्वराचे ग्रहण केले जाते. 

(बा गतिगन्थनयो:) या धातूपासून 'वायु' शब्द बनतो. (गस्धरनं हिंसनम्‌) 'यो वाति 
चर$चरूजगदवरति वलिनां बलिष्ठ: स वावु:' जो चराचर जगाचे धारण, जीवन आणि प्रलय करतो आणि सर्व 
वलवानांहून बलवान आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे क बायु' आहे. 

(तिज निशाने) या ध्रातूपासून 'तेज:' शब्द बनतो व त्याचे तद्धित केल्याने 'तेजस' शब्द तयार 
होतो. जो स्वत: स्वयंप्रकाश आणि सूर्यादि तेजस्वी लोकांना प्रकाशमान करणारा आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे 
नाव 'तैजस' आहे. इत्यादि गामार्थ उकार॒मात्रापासुन उहण होतात. 

(ईश ऐश्वर्ये) या ध्रातूपासून 'ईश्वर' शब्द तवार होतो. 'य इटे सरवेश्वर्यवान्‌ वर्तते स ईश्रर:' ज्याचे 
सत्य विचार, शील, ज्ञान व अनंत ऐश्वर्य आहे. यामुळे त्या परमेश्वराचे नाव “ईश्वर” आहे. 

(दो अबखण्डने) या धातूपासून 'अदिति' आणि त्याचे तद्धित केल्यावर 'आदित्य' शब्द तयार 
होतो. 'न विद्यते विनाशो यस्य सो5यमदिति:, अदितिरेब आदित्य:, अवखंडनं नाम विनाश:' ज्याचा विनाश 
कधीही होत नाही त्याच ईश्वराला *आदित्य' असे म्हणतात. 

(ज्ञा अबबोधने) ठा धातूच्या आधी 'प्र' लावल्याने 'प्रज्' शब्द वनतो. त्याचे तद्धित रूप 'पराज्ञ' 


सत्यार्थ प्रकाश ष्‌ महर्षि दयानंद सरस्वती 



























































(क्क गतिप्रापण्णयो: ) या धातूपासून 'यत्‌ प्रत्यय लागून 'अर्थ्य' शब्द तयार होतो. आणि 'अर्य्य' 
पूर्वक (माड्माने) या धातूला 'कनिन' प्रत्यव लागून 'अर्य्यमा' शब्द तयार होतो. 'योरय्यान्‌ स्वामिनो 
न्यायाधीशाम्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सो्यमा. ' जो सत्य न्याव करणाऱ्या ममष्यांना स्विकाराह वाटतो आणि 
पापव पुण्य करणाऱयांना पापाची व पुण्याची फळे यथावत देणारा सत्य-सत्य नियमकर्ता आहे. म्हणूनच त्या 
परमेश्वराचे नाव 'अर्यमा' आहे. 

(इदि परमैश्चर्ये) या धातूला 'स' प्रत्यय लागून 'इन््र' शब्द तवार होतो. 'य इन्दाति परमै्रर्यवान्‌ 
भवतिस इत्ध: परमेश्वर जो अखिल ऐश्रययुक्त आहे. म्हणून त्याचे गाव 'इन्ह' आहे. 

“बृहतू' शब्दपूर्वक (पा! रक्षण्णे) या धातूपासून 'डाति' प्रत्यय लागून, बृहत्‌ मधील तकाराचा लोप व 
सुडागम होऊन 'बृहस्पति' शब्द बनतो. 'यो बृहतामाकाशादीनां पति: स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः'. जो 
मोठ्याहून मोठा आणि मोठ्या आकाशादि ब्र्माडांचा स्वामी आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'बरहस्यति* 


आहे. 

(बिष्लू व्याप्ती) या ध्रातूला 'ु. प्रत्यय लागून 'विष्णु' शब्द बनला आहे. 'व्ेवेष्टि व्याप्नोति 

चरा$चरं जगत्‌ स बरिष्णु:?. परमात्मा चर आणि अचर जगाला व्यापून राहिल्यामुळे परमेश्वराचे नाव 
आहे. 

वी परक्रमो यस्य स ठरुक्रम:' अनंत पराक्रमयुक्त असल्याने परमेश्वराचे नाव 'उरुक्रम' आहे. 

जोपस्ेश्वर (उरुक्रमः) महापरक्रमयुक्त (मित्र) सर्वांचा सुहृद अविरोधी आहे तो (शम) सुखकारक, तो 

(वरुण) सर्वोत्तम (शम) सुखस्वरूप तो (अर्यमा) न्यायाधीश, तो. (शम) सुखप्रचारकं, तो (इन्दर:) (शग) 

सकल ऐश्वर्यदायक, तो (बृहस्पति:) सर्वांचा अधि्ठाता (शम) विद्याप्रद आणि (विष्णु:) जो सर्वांमध्ये व्यापक 

एसेश्वर आहे, तो (न:) आमचा कल्याणकर्ता (भवतु) होवो. 

(बायो ते ब्रह्मणे नमो$स्तु) (बृह ब्र॒हि वृद्धौ) या धातूपासून 'त्रह्म' शब्द बनला आहे. 
जोसबांवर विराजमान आहे, सर्वाहून भोठा, अनंत बलयुक्त परमात्मा आहेत्य ्रह्माला आम्ही नमस्कार कतो. 
हे एगेश्वरा ! (त्वमेब प्रत्यक्ष ब्रह्मासि) तूच अंत्यांमी रूपाने प्रत्यक्ष व्रह्म आहेस. (त्बामेज 
प्रत्यक्षं ब्रह्म बदिष्यामि) मी तुम्हालाच प्रत्यक्ष ब्रह्म म्हणेन कारण तुम्ही सवश व्यापत असून सर्वांना 
नेहमीच प्राप्त असता. (क्त बदिष्यासि) तुमची जी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा आहे तिचाच मी सर्वांना उपदेश 
करीन व आचरणही करीन. (सत्ये बदिष्यामि) मी सत्य बोलेन, सत्य मानीन व सत्यच करीन. 
(तन्मामबतु) म्हणून तुम्ही माझे रक्षण करावे. त यी म्हणून आप्तनिष्ठ (आप्त) व 
सत्यवक्ता असणाऱ्या माझे तुम्ही रक्षण करावे. ज्यायोगे तुमच्या. माझी बुद्धि स्थिर होऊन त्या विरुद्ध 
कधी न॑ होवो. कारण जी तुमची आज्ञा आहे तोच धर्म आहे आणि तिच्या विरुद्ध जे आहे तोच अंधर्म आहे. 
*अवतु मामबतु बक्तारम? हा दुसऱ्यांदा आलेला पाठ अधिक अर्थ देण्यासाठी आहे. उदाहरणार्थ, 
वॉड प्रति वदति त्वं ग्राम गच्छ गच्छ' या वाक्यात क्रियेचा उच्चार दोनदा केल्याने तू लौकरगावाला 
जाअमेस्पटहोते. त्याचप्रमाणे येथेही आहे. तुम्ही माजे अवश्य रक्षण करा. अर्थात्‌ मी सुनिश्चितपणे धार्मिकतेत 
वागावे व नेहमी अधर्मांचा तिरस्कार करावा, अशी कृपा तुम्ही माझ्यावर करावी. मी तुमचे खूप उपकार मानीन. 


सेयकेककहण 50 फ्ट्क्िव््व्यी महार्षिदयानंद सरस्वती 











(ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः) येथे तीनदा शांतीपाठ केला आहे. त्याचे प्रयोजन असे की 
ताप त्रिविध आहेत. म्हणजे या जगात तीन प्रकारची दुःखें आहेत :- (१) 'आध्यात्मिक' आत्मा व शरीरातील 
अविद्या, प्रीति, द्वेष, मूर्खता आणि ज्वर, पडा इत्यादि आध्यात्मिक दुःखे होत. दुसरे 'आधिभौतिक' जे शत्रु 
व्याप्र, सर्प वरे द्वारे मिळते. तिसरे 'आधिदेविक' म्हणजे अतिवृष्टी, कडाक्याची थंडी व'भवंकर उन्हाळा आणि 
मनाची व इंद्रियांची अशांती यांमुळे होणारी दुःखे. या तीन प्रकारच्या क्लेशांपासून तुम्ही आम्हाला दूर ठेवत; 
आणि नेहमी कल्याणकारक कामांमध्ये प्रवृत्त करावे. कारण तुम्हीच कल्याणस्वरूप, साऱ्या जगाचे कल्याण 
करणारे आणि धार्मिक मुमुक्षूना कल्याण प्रदान करणारे आहात. म्हणून तुम्ही स्वतः आपल्या करुणेने सर्व 
जीवांच्या हृदयात प्रकाशित व्हा. ज्यावोगे सर्व जीव धर्माचे आचरण करतील, अ्र्मांचा त्याग करून, परमानंदाला 
ग्राप्तहोतील आणि दु:खांपासून दूर राहतील, 

“सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च?. वज अ:७ मं. १२ 

यजुर्वेदातील या वचनावरून जगत म्हणजे जे प्राणी चेतन व जंगम (म्हणजे चालणारे-फिरणारे) 
आहेत आणि 'तस्थुष:' जे अप्राणी म्हणजे स्थावर, जड अर्थात पृथ्वी आदि आहेत त्या सर्वांचा आत्मा 
असल्याने सर्वांना प्रकाश देतो म्हणून त्याचे नाव 'सूर्य आहे. 

(अत सातत्यगमने) या धातूपासून 'आत्मा' शब्द बनतो. 'यो$तति व्यापनोति प्रआत्मा' जो 
सर्व जीवादि जगतामध्ये निरंतर व्यापक होत आहे. 'परश्वासावात्मा च य आत्मेभ्यो जीवेभ्य: सूक्षमेभ्य: 
परोतिसूक्षम: स परमात्मा”, जो सर्व जीवांहून उत्कृष्ट आणि जीव, प्रकृति तसेच आकाशययांच्याहुनही अतिसूक्ष्म, 
तसेच सर्व जीवांचा अंतर्यामी आत्मा आहे. म्हणून ईश्वराचे नाव “परमात्मा' आहे. 

सामर्ध्यंवानाचे नाव ईश्वर आहे. 'य ईश्वरेषु समर्थेषु परम: श्रेष्ठ: स परमेश्वर:' जो ईश्ररांमध्ये म्हणजे 
परमरथांमध्ये समर्ध आहे, ज्याच्या समान कोणीही नाही त्याचे नाव 'परमेश्वर' आहे. 

घुञ अभिषबे, पूड्प्राणिगर्भविमोचने) या धातूपासून 'सविता' शब्द बनतो. 'अभिपव: 
प्राणिगर्भविमोचनं चोत्यादनम्‌ | यश्चराचरं जगत्‌ सुनोति सूत वोत्पादयति स सविता परमेश्रर:' जो साऱ्या जगाची 
उत्पत्ती करतो. म्हणून परमेश्वराचे नाव सबिता आहे. 

(दिवु क्रोडाबिजिगीषाव्यवहार्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु) या 
धातूपासून 'देव' शब्द बनतो. (क्रीडा) जो शुद्ध सर्व जगताला क्रीडा काविण्याच्या (विजिगीपा) धार्मिकांचा 
विजय व्हावा असे इच्छिणारा (व्यवहार) सर्व व्यवहारांची साधने-उपसाधने देणारा आहे, (द्युति) 
स्वयंप्रकाशस्वरूप, सर्वांचा प्रकाशक, (स्तुति) प्रशंसेस वोग्य, (मोद) स्वत: आनंदस्वरूप व इतरांना आनंद 
देणारा, (मद) मदोन्सत्तांना ताडना करणारा, (स्वप्न) सर्वांच्या निद्रेसाठी रात्र व प्रलय निर्माण करणारा (कान्ति) 
कामना करण्यास योग्य, आणि (गति) ज्ञानस्वरूप आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'देव' आहे. अथवा 'यो 
दीव्यति क्रीडति स देव:' जो आपल्या स्वरूपात आनंदाने स्वत:च क्रीडा करतो किंवा कुणाच्याही साह्याशिवाय 
क्रीडावत्‌ सहज स्वभावाने साऱया जगाची निर्मिती करतो, अथवा सवं क्रीडांचा आधार आहे. 'विजिगीषते स 
देवः'. जो सर्वांना जिंकणारा, स्वत: अजय म्हणजे ज्याला कोणीही विंकू शकत नाही असा आहे. 'व्यवहारयति 
सदेव:'. जो न्याय व अन्यावरूपी व्यवहार जाणणारा व उपदेशक आहे. 'यश्चराचरंजगत्‌द्योतयति'. जो सर्वांचा 


इपवर नाम व्याख्या ८ पहिला समुल्लास 








आहे. 'य: स्तूयते स देव:' जो सर्व मनुष्यांकडून प्रशंसा करण्यास योग्य आहे व निंदा करण्यास योग्य 
नाही, 'यो मोदयतिस देव:'. जो स्वत: आनंद स्वरूप आहे, इतरांना आनंद देतो आणि ज्याला लेशमात्रही 
दुःखं नाही. 'यो माद्यतिस देव:' जो सदा हर्षित, शोकरहित आणि इतरांना आनंदित करणारा वंदु:खांपासून दूर 
ठेवणार आहे. 'य: स्वापयति स देव:' जो प्रलवाच्या वेळी अव्यक्तामध्ये सर्व जीवांना झोपवितो. 'य: कामयते 
काम्यते वा स देव:', ज्याची सर्व कामे सत्य असतात आणि ज्याच्या प्राप्तीची कामना सर्व सभ्य लोंक करतात. 
नौ “यो गच्छति गम्यते वास देव:'. जो सवांमध्ये व्याप्त व जाणण्यास योग्य आहे. यामुळे त्या परमेश्वराचे नाव 
आहे. 
(कुब्नि आच्छादने) या धातूपासून 'कुबेर' शब्द बनतो. 'य: सर्व कुंबति स्वव्याप्त्याच्छाद्यति स 
कुबेरो जगदीश्वर" जो आपल्या व्यापकतेने सवांना व्यापतो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'कुबेर' आहे. 
(पृथु विस्तारे) या धातूपासून 'पूथिवी' (पृथ्वी) शब्द बनतो. 'यपर्थतिसर्व जगद्विस्तृणातितस्मात्‌ 
सपृथिवी', जो सर्व विस्तृत जगाचा विस्तार करणारा आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'पूथिबी? आहे. 
(जल घातने) या धातूपासून 'जल' शब्द तयार होतो, 'जलति पातयाति दुष्टा्‌ संधातयति- 
अव्यक्तपरमाष्वादि्‌ तद ब्रह्म जलम्‌', जो दुष्टांना दंड देतो आणि अव्यक्त व परमाणू यांचा एकमेकांशी संयोग 
अथवा वियोग करतो त्या परमेश्वराला “जल” असे म्हणतात. 
(का्‌ दीष्तो) या धातूपासून 'आकाश' शब्द बनतो. 'य: सर्वत: सर्व जगत्‌ प्रकाशयति स॑ 
आकाश:' जो सर्व बाजूंनी जगाचा प्रकाशक आहे म्हणून त्या परमेश्वराचे गाव 'आकाश' आहे. 
(अद्‌ भक्षणे) या ध्रातूपासून “अन्न” शब्द तयार होतो. 
अद्यतेउत्ति च भूतानि तस्माद्नं तदुच्यते। १. : २/२ 
। 


अहमन्नमहमत्नमहमन्नम्‌ 

अहमज्ञादो$हमत्नादोहमऱ्नादः ॥ वैति. तपन. ३१० 

अत्ता चरा5इचरग्रहणात्‌॥ वेऱ॒ !/२/९ 

हे व्यासमुनिकूत शारीरिक सूत्र आहे. जो सर्वांना स्वत:मध्ये ठेवण्यास, सर्वाना ग्रहण करण्यास योग्य 
चराचर जगाचे ग्रहण करणारा आहे. यावरून ईश्वराला 'अन्न', 'अन्नाद' आणि 'अत्ता' ही नावे आहेत. यांमध्ये 
एक पाठ जो तीनदा आलेला आहे. तो आदर व्यक्त करण्यासाठी आहे. ज्याप्रमाणे उंबर फळात उत्पन्न होणारे 
किडे त्यातच राहतात व नष्ट होतात, त्याप्रमाणे परमेश्वरामध्ये सर्व जगाची अवस्था असते. 

(बस निबासे) या धातूला 'वसु' शब्द बनला आहे. 'वसन्ति भूतानि यस्मित्रथवा यः सर्वेपु भूतेषु 
वसति सवुरीश्वर:'. ज्याच्यामध्ये सर्व आकाशादि भूते वसतात आणि जो सर्वांमध्ये वास करीत आहे. म्हणून 
त्या परमेश्वराचे नाव “बसु* आहे. १ 

(रुविर अश्रु बिमोचने) या धातूला 'णिच्‌ प्रत्यय लागून 'द्र' शब्द तयार होतो. 'यो रेदयत्य- 
न्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्र: . जो दुषट कृत्ये करणाऱ्यांना रडवितो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'रृद्र* आहे. 

यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा बदति, यद्वाचा जदति, तत्‌ कर्मणा करोति, यत्‌ 
कर्मणा करोति तदभिसम्यद्यते ॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ९ महर्षिदयानंद सरस्वती 








हे यजुर्वेदाच्या ् ग्रंथाचे वचन आहे: जीव ज्याचे मनाने ध्यान कसतो ते वाणीने बोलतो, जे वाणीने 
बोलतो ते कृतीने करतो, जे कृतीने करतो तेच त्याला प्राप्त होते. वावरून असे सिद्ध झाले की जीव जसे कर्म 
करतो तसेच फळ त्याला मिळते. जेव्हा दुष्ट कर्म करणारे जीव ईश्राच्या न्यायरूपी व्यवस्थेमुळे दु:बरूपी फळ 
मिळवतात तेव्हा रडतात. याच प्रकारे ईश्वर त्यांना रंडवितो. म्हणून ईश्वराचे नाव रुद्र आहे. 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो बरे नरसूनब: । 

ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायण: स्मृतः ॥ म्न्‌. अ. !! ऱ्लो. (० 

जल आणि जीव यांचे नाव नारा आहे. ती ज्याची निवासस्थाने आहेत, म्हणून सर्व जीवांमध्ये व्यापक 
असलेल्या परमेश्वराला 'नाराबण' म्हणतात. 

(चवि आल्हादे) या ध्रातुपासून 'चन्द्र शब्द बनतो. 'यश्वन्दति चन्द्यति वा स'चः', जो 
आमंदस्वरूप व सर्वांना आनंद देणारा आहे. म्हणून ईश्वराचे नाव 'चन्दर' आहे. 

(मगि गत्यर्थक) या धातूपासून 'मड्ठेरलच्‌' या सूत्राने 'मंगल' शब्द तयार होतो. "यो मह्ृति 
मक्ञ्यति वा स मक्ठल:': जो स्वतः मंगलस्वरूप आणि सर्व जीवांच्या मंगलाचे कारण आहे. म्हणून त्या 
परमेश्वराचे नाव 'मंगल' आहे. 

बुध अबगमने) या धातूपासून 'ुध' शब्द बनतो. 'यो बुध्यते बोधयति वा स॒बुधः' जो स्वत: 
बोधस्वरूप व सर्व जीवांच्या बोधाचे कारण आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'बुध' आहे. 

'बृहस्पति' शब्दाचा अर्थ यापूर्वी सांगितला आहे; 

(ईशुचिर्‌ पूतीभावे) या ध्रातूपासून 'शुक्र' शब्द बनला आहे. 'य: शुच्याति शोच्रयति वा स 
शुकरः'- जो अत्यंत पवित्र आहे आणिज्याच्या संगाने जीवसुद्धा पवित्र होतो. म्हणून ईश्वराचे नाव शुक्र' आहे. 

(चर गतिभक्षणयो:) या धातूपासून *शवैस्‌' अव्यय उपपद लावल्याने 'शमैश्वर' शब्द बनला 
आहे. 'य: शश्वरते स शनैश्वर. जो सर्वामध्ये सहज प्राप्त, बैर्यवान्‌ आहे. म्हणनू त्या परमेश्वराचे नाव 
“शनैश्वर आहे. ऱ 

(रह त्यागे) या धातूपासून 'गाहु' शब्द बनतो. “यो रहति परित्यजति दुटटान्‌ राहयति त्याजयति स 
रहुगैश्वर.' जो एकांतस्वरूप आहे ज्याच्या स्वरूपात दुसरा पदार्थ मिसळलेला नाही, जो दुटटांना सोडणार व 
हांना सोडविणार आहे. म्हणून प्ेश्रराचे नाव 'शाहु' आहे. 

(कित निवासे रोगापनयने च) या धातूपासून 'केतु' शब्द बनतो. 'य केतयति चिकित्सतिवा 
सकेतुरीश्रर:'. जो सर्व जगाचे निवासस्थान आहे, सर्व रोगांपासून रहित आहे आणि मुमुच्ूा मुक्तीच्या वेळी 
सर्व रोगांपासून सोडवितो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव "केतु आहे. 

(बज देबपूजासज्ञतिकरणदानेषु) या धातूपासून 'यज्न शब्द बनतो. 'यज्ञा जै बिष्णुः . 
हेब्राह्मणग्रंथातील वचन आहे. 'यो यरजति विद्द्विरिज्यते वा स यज्ञ:'. जो सर्व जगातील पदार्थांना जोडतो, सर्व 
विद्वानांना पूज्य आहे आणि ब्रह्मापासून सर्व खषिमुनींना पूज्य होता, आहे व असेल. म्हणून त्या परमेश्वाचे नाव 
“यज्ञ आहे. कारण तो सर्वत्र व्यापक आहे. > 

(हु दाना$$दनयो:, आदाने चेत्येके) या धातूपासून 'होता' शब्द बनला आहे. 'यो 


वक कअ सफेर य के 90. “1:22. याद 
ईएबर नाम व्याख्या श्‍ठ पहिला समुल्लास 


- जोजीवांना देण्यास योग्य पदार्थांचा दाता आणि ग्रहण करण्यास योग्य पदार्धांचा ग्राहक आहे. 
म्हणून त्या ईश्वराचे नाव 'होता” आहे. 

(ब्ध बन्थने) यावरून 'बन्यु' शब्द बनतो. 'य: स्वस्मिन्‌ चराचर जगद्‌ बध्नाति बस्युवदर्मात्मनां 
सुखावसहायो वा वर्तते सबन्यु:'- ज्याने स्वत:मध्ये सर्व लोकलोकांतरांना नियमांनी बद्ध करून ठेवले आहेव 
जो भावाप्रमाणे सहायक आहे म्हणूनच ते आपापल्या परिधीचे अथवा नियमाचे उल्लंघन करू शकत नाही, 
ज्याप्रमांगे भाऊ भावांना साह्य करतो त्याप्रमाणे पेरमेश्वरही पृध्वी आदि लोकांचे धारण, रक्षण आणि मुख 
देणारा म्हणून त्याला 'बरंधू' म्हणतात. 

(पारक्षणे) या धातूपासून 'पिता' शब्द बनला आहे. 'यः पाति सर्वार्‌ संपिता'. जो सर्वांचे रक्षण 
करतो, ज्याप्रमाणे बाप आपल्या संतानांवर नेहमी कृपा करून त्यांची उन्नति इच्छितो. त्याच प्रमाणे परमेश्वर 
सर्व जीवांची उन्नती इच्छितो. म्हणून त्याचे नाव “पिता आहे. 

“यः पितृणां पिता स पितामह:'. जो पित्यांचाही पिता आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'पितामह:' 
(आजोबा) आहे. 

"यः पितामहांनां पिता स प्रपितामह:'. जो पित्याच्या पितरांचा पिता आहे. म्हणून परमेश्वराचे नाव 
“अपितामह (पणजोबा) आहे. मादमाने शब्दे च - यावरून माता शब्द सिद्ध होतो. 

*यो मिमीते मानयति सर्वाज्जीवान्‌ स माता'. ज्याप्रमाणे पूर्णकृपायुक्त जननी आपल्या संतानांचे सुख व 
उन्नती इच्छिते त्याप्रमाणे परमेश्ररही सर्व जीवांची उन्नती इच्छितो. म्हणून परमेश्वराचे नाव माता” आहे. 

(चर गतिभक्षणणयो:) आ्पूर्वक या धातूपासून 'आचार्य्य' शब्द बनतो. 'य आचार ग्राहयति, 
सर्वा विद्याबोधयति स आचार्य ईश्रर:'. जो सत्य आचाराचा ग्रहण करणारा आणि सर्व विद्यांच्या प्राप्तीचा हेतू 
बनून सर्व विद्या मिळवून देतो. म्हणून परमेश्वराचे नाव “आचार्य' आहे. 

(शर शब्दे) या धातूपासून 'गुरू' शब्द बनला आहे. 'यो धर्म्यान शब्दान्‌ गृंणात्युपदिशतिस गुरु:', 
“स कसा वेली : कालेनानवच्छेदात्‌।॥* (बोग. र्‌ १/२६) जो सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल 
विद्यायुक्त, वेदा सृष्टीच्या प्रारंभी अमि, वायु, आदित्य, अंगिर आणित्रद्यादिगुरूचांही गुरु आहे 
वज्याचा नाश कधी होत नाही. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'गुरू' आहे. 

(अज गतिक्षेपणयो:, जनी प्रादुर्भाजे) या धातूंपासून 'अज' शब्द बनतो, “यो$जति सृष्टि 
प्रति सर्वान्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रश्षिपति जनवाते, कदाचित्न जायते सो६ज:'. जो सर्व प्रकृतीचे अवयव 
आकाशादि भूत परमाणूंचे यथायोग्य मिश्रण करतो, शरीराशी जीवांचा संबंध जोडून जन्म देतो. पण स्वत: मात्र 
कधी जन्म घेत नाही. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव 'अज' आहे. 

(बृह ब्रहि वृद्धौ) या धातूंपासून 'ब्रह्मा' शब्द तयार होतो. 'यो5खिलं जगन्रिमाणिन बति वर्डुयति 
सब्रह्मा'. जो संपूर्ण जगाला रचून वाढवितो. म्हणून परमेश्वराचे नाव 'त्रह्मा आहे. 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा. (तै. :. २, !) हे तैत्तिरीय उपनिषदातील वचन आहे. 

'सन्तीतिसन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌। वज्जानाति चरा5चरं जगत्तज्ज्ञानम्‌ | न विद्यतेन्तो५वधिरमर्यादा 
यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म'. जे पदार्थ आहेत त्यांना सत्‌ म्हणतात. त्यांमध्ये साधु असल्याने 


सत्यार्थ प्रकाश ११ महर्षिदयानंद सरस्वती 











परमेश्वराचे नाव 'सत्य' आहे. तो सर्वांचा जाणणारा आहे. म्हणून परमेश्वराचे नाव 'ज्ञान' आहे. ज्याचे अंत, 
अवधी, मर्यादा म्हणजे तो इतका लांब, रुंद, लहान, मोठा असे परिमाण नाही. म्हणून परमेश्रराची नावे “सत्‌, 
ज्ञान व अनंत' अशी आहेत. 

(डुदाज्‌ दाने) आड्यपूर्वक या धातूपासून 'आदि' आणि नू पूर्वक 'अनादि' हे शब्द बनतात. 
“यस्मात्‌ पूर्वे नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते" 'न विद्यते आदि. कारणं यस्य 
सोडनादिगीश्रर:'. ज्याच्या आधी काही नसते आणि नंतर असते त्याला आदि म्हणतात. ज्याचे आदि कारण 
काहीही नाही म्हणून परमेश्वराचे नाव *अनादि' आहे. 

समृद्धौ) आडू पूर्वक या धातूपासून “आनंद शब्द बनतो. “आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ 
यद्वा य: सर्वाडजीवानामन्दर्याते स आनन्दः'. जो आनंदस्वरूप आहे, ज्यात सर्व मुक्त जीव आनंदाला प्राप्त होतात 
आणि जोसर्व धर्मात्मा जीवांना आनंदयुक्त करतो. म्हणून इश्रराचे नाव “आनंद आहे. 

(अस भुवि) या धातूपासून 'सत्‌' शब्द बनतो. 'यदस्ति ्रिपु काले न बाध्यते तत्र व्रह्म'. जो 
सदा विद्यमान असतो, म्हणजे भूत, भविष्य व वर्तमान या तीन्ही काळांमध्ये त्याचा बाध होत नाही म्हणून त्या 
परेश्रराला 'सरत' म्हणतात. 

(चिती संज्ञाने) या धातूपासून 'चित्त' शब्द बनतो. 'यश्षेतति घेताते संज्ञापयति सर्वा सजञनान्‌ 
योगिनस्तच्ित्य ्रह्म'. जो घेतनस्वरूप आहे, सर्व जीवांना सावधान करणारा व सत्यासत्य जाणणारा आहे. 
म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'चित्‌' आहे. या तीन्ही शब्दांच्या विशेषणांमुळे परमेश्वराला 'सच्चिदानन्दस्वरूप* 


म्हणतात. 

'यो नित्यश्ुवोषचलो५विनाशी स नित्य:' | जो निश्चल अविनाशी आहे. म्हणून तो 'नित्य' शब्द वाचक 
ईश्वरआहे. 

(शुन्य शुद्धौ) यापासून 'शुद्ध' शब्द बनतो. 'य: शुन्यति' सर्वान्‌ शोधयति वा स शुद्ध ईश्वर'. जो 
स्वतः पवित्र, सर्व अशुद्धीपासून मुक्त आणि सवांना शुद्ध करणारा आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव *शुद्ध' आहे. 

(बुध अबगमने) या धातूला 'क्' प्रत्यय लागून 'बुदध' शब्द बनतो. *यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाता;स्ति 
सबुद्धो जगदीश्रवर:'. जो सदा सर्वांना जाणणारा आहे. म्हणून इश्रराचे नाव 'बुद्ध' आहे. 

(मुच्लू मोचने) या धातूपासून 'मुक्त' शब्द बनतो. 'यो मुश्वत मोचयति व मुमुक्षुन स मुक्तो 
जगदीश्वर'. जो सर्वदा अशुद्धींपासून दूर असतो आणि सर्व मुमुक्षूंची क्लेशापासून सुटका करतो. म्हणून 
परमेश्वराचे नाव 'मुक्त' आहे. 'अत एव नित्यशुद्धबुदधमक्तस्वभावो जगदीश्वर”, यामुळेच परमेश्वराचा स्वभाव 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध व मुक्त आहे, 

निर्‌ आणि आझपूर्वक (डुकूज्‌ करणे) या धातूपासून 'निरकार' शब्द बनतो. 'निर्गत आकारात्स 
निराकार: ज्याला कोणताही आकार नाही आणि जो कधी शरीर धारण करीत नाही. म्हणून परमेश्वराचे नाव 
| स आहे. 

(अज्जू व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु) वा धातूपासून 'अज्जन' शब्द आणि निर्‌ उपसर्ग 
लागल्याने 'निर्जन* शब्द बनतो. 'अज्जनं व्यक्तिम्लक्षणं कुकामडद्रिये प्रमिश्ेत्यस्माद्यो निर्गत: पृथग्भूतः स॒ 


क्क कट 
हबर नाम व्याख्या १? पहिला समुल्लास 








र्मला 


निरूजनः'. जी व्यक्ति अर्धात आकृती, म्लेच्छाचार, दृषटकामना आणि चक्षुरदिंद्रिवांच्या विषयांच्या मार्गापासून 
दूर आहे. म्हणून ईश्वराचे नाव “निरंजन आहे. 

(गण संख्याने) या धातूपासून 'गण' शब्द बनतो. याच्या पुढे 'ईश' किंवा 'पति' हे शब्द लावल्यास 
'गणेश' व 'गणपती' हे शब्द बनतात. 'ये प्रकृत्यादि जडा जीवाश्व गण्यन्ने संख्यायन्ने तेषामीश: स्वामी पति: 
पालको वा', जो प्रकृत्यादि जड (अचेतन) आणि सर्व जीव प्रख्यात पदार्थांचा स्वामी अथवा पालन करणारा 
आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव 'गणेश' किंवा 'गणपती* आहे. 

"यो विश्चमौष्ट स विश्चेश्वर'. जो जगाचा अधिष्ठाता आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव “बिश्चेश्वर' आहे. 

"यः कूटेनेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणेव तिष्ठति सकूटस्थ: परमेश्वर:'. जो सर्व व्यवहारांमध्ये व्याप्त 
आणिसर्व व्यवहारांचा आधार असूनही कोणत्याही व्यवहारात आपले स्वरूप बदलत नाही. म्हणून परमेश्वराचे 
नाव 'कूटस्थ* आहे. 

'देव' शब्दाचे जितके अर्थ लिहिले आहेत तितकेच 'देवी' शब्दाचेही आहेत. परमेश्वराची नावे तीन्ही 
लिंगांत आहेत. उदाहरणार्थ, 'ब्रह्म चितिरीश्वरश्वेते', जेव्हा ईश्रराचे विशेषण असेल तेव्हा 'देव' आणि जेव्हा 
चितीचे असेल तेव्हा देवी असे समजावे. म्हणून ईश्वराचे नाव 'देबी' आहे. 

(शकल शक्तौ) या ध्रातूपासून 'शक्ती' शब्द बनतो. 'य: सर्व जगत्‌ कतुंशक्‍नोति स शक्तिः'. जो 
संपूर्ण जग निर्भाण करण्यास समर्थ आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव “शक्ती* आहे. 

(ई्रिञ्‌ सेबायाम्‌) या ध्रातूपासून 'श्री' शब्द बनतो. 'यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण जगता 
विद्रद्ि्योगिभिश्व स शरीर श्वर' ज्याचे ग्रहण संपूर्ण, विश्‍व, विद्वान आणि योगीजन करतात. त्या परमेश्वराचे नाव 
“श्री आहे. प 

(लक्ष, दर्शनाडूनयो:) या धातूपासून 'ल&षमी' शब्द बनतो. 'यो लक्षयति पश्यत्यडुत्ते चिहूयाति 
चराचर जगदथवा वेदैरापैयागिभिश्व तो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सर्वप्रियेश्वरः'. जो सर्व चराचर जगताला पाहतो, 
चिह्हित म्हणजे हृश्य बनवितो. जसे शरीराचे डोळे, नाक आदि आणि वृक्षाची पाने, फुले, फळे, मुळे, पृथ्वी, 
पाणी, काळे, लाल, पांढरे, माती-दगड, चंद्र, सूर्य वगैरे चिह्ठे बनवितो व सर्वांना पाहतो. जो सर्व शोभांची 
शोभा आहे आणि जो वेदादि शाख््रे अथवा धार्मिक विद्वार्‌ योगी यांचे लक्ष्य म्हणजे पाहण्यास योग्य आहे. 
म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'लक्ष्मी' आहे. 

(सृगतो) या ्रातूपासून 'सरस्‌' व त्याला मतुप्‌ आणि डीप प्रत्यय लागून 'सरस्वती' शब्द बनतो, 
'सरो विविध ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती. ज्याला विविध विज्ञानांचे म्हणजे शब्द व अर्थ यांचे संबंध 
प्रयोग यांचे ज्ञान यथावत असते. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'सरस्वती” आहे. 

“सर्वा: शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌स सर्वशक्तिमानीश्वर:'. जो आपले कार्य करण्यात इतर कुणाच्या साह्याची 
इच्छा बाळगीत नाही, आपल्याच सामरध्याने आपली सर्व कामे पूर्ण करतो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 
“सर्बशक्तिमान' आहे. 


(णी प्रापणे) या धातूपासून 'न्याय' शब्द बनतो. 'प्रमाणेरर्थपरीक्षणं न्याय:'. हे वचन 
न्याबसूत्रांवरील वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यातील आहे. 'पक्षपातरहित्याचरणं न्याव:'. जे प्रत्यक्षादि प्रमाणाच्या 


कणेकाळळा 1521700 त क्क 
प्रकाश ३ महर्षिदयानंद सरस्वती 





पौक्षेने सत्य सिद्ध होते तसेच पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण आहे, त्याला न्याव असे म्हणतात.'न्यायं कत 
शीलमस्य स न्यायकारीश्वर:'. ज्याचा स्वभाव न्याय म्हणजे पक्षपातरहित धर्माचरण करण्याचाच आहे. म्हणून * 
त्या ईश्रराचेनाव 'न्यायकारी* आहे. 

(दय या धातूपासून 'दया' शब्द बनतो. 'दयते ददाति जानाति 
गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बही: दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्रर:'. जो अभव देणारा सत्यासत्य 
सर्व विद्या जाणणारा, सर्व सज्जनांचे रक्षण करणारा आणि दुट्टांना यथायोग्य शिक्षा देणारा आहे. म्हणून 
एम्ेश्वराचे नाव 'दयाळू' आहे. 

'दयो्भावो द्वाभ्यामितं सा द्रा त वा सेव तदेव वादैतम्‌ नविद्दते तं द्ितयेश्वरभाबो वस्िंस्तद्देतम अर्थात्‌ 
संजातीयविजातीय स्वगतभेदशूनय ब्रह्म: दोन होणे अथवा दोन युक्त होणे म्हणजे दिता, दीत किंवा द्वैत. जो 
यापासून रहित आहे जसे सजातीय मनुष्याचा सजातीय दुसरा मनुष्य होतो. विजातीय म्हणजे मया न भिन्न 
जातीचा वृक्ष, पापाण आदि होतो. स्वगत म्हणजे शरीरामध्ये जसे डोळे, नाक, कान वगरे अवयवांचा भेद आहे 
तसा दुसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीव ईश्च किंवा आपल्या आल्म्यामधील तत्त्वांवर वस्तू यांपासून रहित एक 
परमेश्वर आहे. म्हणून परपेश्वराचे नाव 'अद्वेत' आहे. 

गुण्बन्तेये ते गुणा वा वैुणयस्ति ते गुणा:, यो गुणेभ्यो: नित: स निगुंण ईश्ररः'. सत्व, रज, तम; रूप, 
स्प, स्पर्श, गन्ध आदि जडाचे (अचेतनाचे) गुण अविद्या, अल्यज्ञता, राग (मोह), रेष आणि अविद्या आदि 
क्लेश हे जीवाचे गुण आहेत. त्यांच्यापासून जो वेगळा आहे. यामध्ये *अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम 
्त्यादि आ प्रमाण आहे. जो शब्द, स्पर्श, रुप आदि गुणांनी रहित आहे. म्हणून परमेश्वराचे नाव 
“निगुंण' आहे. 

“यो गुणे: सह वर्तते स सगुण:'. जो सवांचे ज्ञान, सर्वसुख, पवित्रता, अनंत बलादि गुणांनी युक्त आहे. 
म्हणून परमेश्वराचे नाव “सगुण” आहे. ज्या प्रमाणे पृथ्वी गंशरादि गुणांमुळे 'सगुण' आणि इच्छादिंगुणांनी रहित 
असल्यामुळे 'निरगुण' आहे; त्या प्रमाणे जग आणि जीव यांच्या गुणांहून वेगळा असल्यामुळे परेश्रर 'निर्गुण' 
आहे आणिसर्वज्ञादि गुणांनी युक्त असल्यामुळे 'सगुण' आहे. अर्थात असा कोणताही पदार्थ नाही जो सगुणता 
व निगुणता यापासून दूर आहे. ज्या प्रमाणे चेताच्या गुणांहून भिन्न असल्याने जड (अचेतन) पदार्थ निर्गुण 
असतो आणि आपल्या गुणांनी युक्त असल्याने सगुण: असतो त्याच प्रमाणे जडाच्या ( अचेतनाच्या) गुणांहून 
भित्न असल्याने जीव निर्गुण असतो आणि इच्छादि आपल्या गुणांनी युक्त असल्याने तो सगुण असतो. 
एप्ेश्रराच्या बाबतीतही असेच समजले पाहिजे. 

'अन्नर्यनु निवनतु शीलं वस्य सोधयमन्तर्यामी". जो सर्व प्राणी आणि अग्राणिरूप जगामध्ये व्यापक राहून 
सर्वांचे नियमन करतो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव “अंतर्यामी' आहे. 

*यो धर्म्मे राजते स धर्मराज:'. जो धर्मांमध्येच प्रकाशमान असतो आणि अधरमानि रहित धर्माचा प्रकाश 
करतो. म्हणून त्या परमेश्रराचे नाव 'धर्मराज" आहे. 

(यमु उपरे) या धातूपासून 'यम' शब्द बनतो. 'य: स्वान प्राणिनो नियच्छति सं यमः', जोसर्व 
प्राण्यांना त्याच्या कर्माची फळे देण्याची व्यवस्था करतो आणि सर्व अन्यायांपासून पृथक राहतो. म्हणून 
परमेश्वराचे नाव “यम” आहे. 


१05205धीभम मलो वील ोनकनवकिके ली क कोनसा क 
ईपबर नाम व्याख्या शड पहिला समुल्लास 





भज सेवायाम्‌) या धातूपासून 'भग' त्यास 'मतुप' होऊन 'भगवान्‌' शब्द बनतो. 'भग. 
सकलेश्रय्य सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान्‌'. जो समग्र ऐश्र्याने युक्त अधवा भजण्यास योग्य आहे. म्हणूनच 
त्या ईश्वराचे नाव “भगबान' आहे. 

(मन ज्ञाने) या धातूपासून 'मनु' शब्द दन्तो. 'यो मन्यते स मनु:'. जो मनु म्हणजे विज्ञानशील आणि 
मानण्यास योग्य आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव 'मनु' आहे. 

(पृ ) या धातूपासून 'पुरुष' शब्द बनला आहे. 'य: स्वव्याप्त्या चरा5चरं जगत्‌ 
पृणाति पूरयति वा स पुरुष:', जो सर्व जगात परिपूर्ण होत आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'पुरुष' आहे. 

(डुभूज्‌ धारणपोषणयो:) विश्वपूर्वक या धातूपासून 'विश्रंभर' शब्द बनतो. 'ो विश्रं बिर्भार्ति 
ध्ररति पुष्णाति वा स विश्रंभरो जगदीश्वर:'. जो जगाचे धारण व पोषण करतो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 
'ब्रिश्नंभर' आहे. 

(कल संख्याने) या धातूपासून 'काल' शब्द बनला आहे. 'कलयाति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स 
काल:', जो जगातील सर्व पदार्थांची व जीवांची संख्या (गणना) करतो. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव काल” 
आहे. 

(शिष्लू ब्रिशेषण्णे) या धातूपासून 'शेष' शब्द बनतो. 'य: शिष्यते स शेष.'. जो उत्पत्ती आणि 
प्रलय यांपासून शेष म्हणजे अलिप्त आहे, (मुक्त असतो), म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव “शेषः आहे. 

(आप्लू व्याप्तौ) या धातूपासून आप्त शब्द बनतो. 'य: सर्वान्‌ धर्मात्मन: आप्नोति वा 
संवैरधरमात्मभिराप्यते छलादिरहित: स आप्त:'. जो सत्योपदेशक सकल विद्यायुक्त सर्व धर्मात्म्यांना प्राप्त 
होणारा आणि धर्मात्म्यांकडून प्राप्त होण्यास योग्य, छलकपटादींपासून रहित आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नावः 
“आप्त' आहे. 

(इकृञ्‌ करणे) 'शग' पूर्वक या धातूपासून 'शडर:' शब्द बनला आहे. 'य: शहुल्याणं सुखं 
करोती स शडर:'. जो कल्याण म्हणजे सुखी करणारा आहे. म्हणून त्या ईश्वराचे नाव “शंकर” आहे. 

'महेत्‌' शब्दपूर्वक 'देव' शब्दापासून 'महादेव' हा शब्द बनतो. 'यो महतां देव: स महादेव:'. जो महान 
देवांचा देव अर्धाति विद्वानांचाही विद्वान, सूर्यादि पदार्थांचा प्रकाशक आहे. म्हणून त्या परमेश्रराचे नाव 'महादेव' 
आहे. 

(त्रीअतर्पणे कान्तौ च) या धातूपासून 'प्रिय' शब्द बनतो. 'यः पणाति प्रीयते वा स प्रियः'. जो 
सर्व धर्मात्म्यांना, मुमुक्षूना व सज्जनांना प्रसन्न करतो आणि सर्वांकडून कामना करण्यास योग्य आहे, म्हणून त्या 
ईश्वराचे नाव 'प्रिय' आहे. 

(भू सत्तायाम्‌) 'स्वयं' पूर्वक या धातूपासून “स्वयंभू शब्द बनतो. “य: स्वयं भवति स 
स्वयप्भूरीश्वर*. जो आपण स्वत:च आहे, कधी कोणापासून उत्पन्न झालेला नाही, म्हणून त्या परमेश्वराचे गाव 
“स्वयंभू' आहे. 

(कु शब्दे) या धातूपासून 'कवि' शब्द वनतो. 'य: कौतिशब्दयति सर्वा विद्या: स कविरीश्वर'. जो 
वेदांद्रारे सर्व विद्यांचा उपदेश करणारा आहे आणि जाणणारा आहे म्हणून त्या परमेश्वराचे जाव *कत्नी*आहे. 


सत्यार्थप्रकाश १५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








(शिबु कल्याणे) या धातूपासून 'शिव' शब्द बनतो. 'बहुलमेतत्नि दर्शनम्‌' यापासून शिवु धातू 
मानला जातो. जो कल्याणस्वरूप व कल्याण करणारा आहे. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव *शिव' आहे. 

पर्ेश्रराची ही शंभर नावे येथे लिहिली आहेत. परंतु याहून वेगळी अशी परमेश्वराची असंख्य नावे 
आहेत. कारण जसे परमेश्वराचे अनंत गुण, कर्म, स्वभाव आहेत तशी त्यांची अनंतं नावेही आहेत. त्यांपैकी 
प्रत्येक गुण, कर्म व स्वभाव यांचे एक-एक नाव आहे. म्हणून मी जी ही नावे नमूद केली आहेत ती सागरासमोर 
बिंदुसारखी आहेत. कारण वेदादि शास्त्रांमध्ये परमेश्वराचे असंख्य गुण, कर्म व स्वभाव वर्णिलेले आहेत. ते 
वाचल्यावर, शिकविल्यावर त्यांचा बोध होऊ शकतो आणि जे लोक वेदादि शास्रे वाचतात त्यांनाच इतर 
पदार्थांचे ज्ञानही पूर्णपणे होऊ शकते. 

मंगलाचरण त्रिचार 

(प्रश्न) इतरग्रंथकारलोक आदि, मध्य व अंत प्रसंगी मंगलाचरण करतात तसे आपण काहीच केले नाही 
किंवा लिहिले नाही. हे कसे ? 

(उत्तर) तसे तर आम्हांला करणे योग्य नाही. कारण जो आदि, मध्य व अंत प्रसंगी मंगल करील तर 
त्याच्या ग्रंथामध्ये आदि, मंध्य व अंत यांच्या दरम्यान जे काही लिहिलेले असेल ते अमंगलच असेल म्हणून 
“मड्कलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छुतितश्लेति* (रं. अ. ५) प. !) असे सांख्यशात्राचे 
वचन आहे. त्याचा अभिप्राय असा की न्याय, पक्षपातरहित सत्य वेदोक्त ईश्वराची जी आज्ञा आहे तिचेच यथावत 
सर्वत्र सदैव आचरण करणे म्हणजेच मंगलाचरण म्हटले जाते. ग्रंथाच्या प्रारंभापासून समापीपर्यंत सत्याचार 
कणे हेच मंगलाचरण होय असे नाही की कोठे मंगल व कोठे अमंगल लिहावे. महाशय मह्षींचा लेख पाहा :- 

“यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि* ॥ 

हे तैत्तिरीय उपनिषदातील (१/१ १) वचन आहे. हे मानवांनो ! जी 'अनवद्य', अनिंदनीय म्हणजे धर्मयुक्त 
कर्मे आहेत तीच तुम्ही करणे योग्य आहे. अधर्मयुक्त कर्मे करणे योग्य नव्हे, 

म्हणून आधुनिक ग्रंथात 'श्रीगणेशाय नम:', 'सीतारामाभ्यां नमः', 'राधाकृष्णाभ्यां नम:', 
'औगुरुचरणारविन्दा्यां नम:', 'हनुमंते नम:', 'दुर्गावे नम:', 'बदुकाय नमः', 'भैरवाय नम:', 'शिवाय 
जमः', 'सरस्वत्यै नम:', 'नारायणाय नम:', इत्यादि जे काही लिखाण पाहाण्यांत येते ते वेद आणि शास्र 
याच्या विरुद्ध असल्यामुळे बुद्धिमान लोक ते मिध्याच समजतात. कारण वेदांमध्ये आणि क्रषींच्या 
ग्रंथांमध्ये कोठेही असले मंगलाचरण आढळत नाही. आर्ष (क्रषिकृत) ग्रंथांमध्ये ओम्‌ आणि 'अध' 
हे शब्द मात्र आढळतात. पहा :- 

*अथ शब्दानुशासनम्‌ अथेत्ययं शन्दोडचिकारार्थः प्रयुज्यते | 

व्याकणमहाभाष्य. 

“अथातो धर्मजिज्ञासा* अथेत्यानन्तर्ये जेदाथ्ययनानन्तरम्‌। पूर्वमीमांसा. 

“अथातो धर्म व्याख्यास्याम:? अथेति धर्मकधनानन्तरं धर्मलक्षणं 
ब्याख्यास्याम: ॥ वैशेषिक दर्शन 


मममडमबीबडी 42:74: डीडी डम ह म 
ईपवर नाम व्याख्या द्व पहिला समुल्लास 


क 


“अथ योगानुशासनम्‌? अथेत्ययमधिकारार्थ: । योगदर्शन. 

“अथ ब्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ।? 

सांसारिकव्रिषयभोगा नन्तरं त्रिक्रिधदुः खात्यन्तनिवृत्यर्थः प्रयत्न: 
क्तंव्य:। मांख्यदर्शन “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? । चतुष्टय साधन संपत्त्यनन्तरं ब्रह्म 
ज़िज्ञास्यम्‌ ॥ वेदानसूत 

'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत” ॥ हे छांदोग्य उपनिषदातील वचन आहे. 

'ओमित्येतदक्षरमिद < सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌? । हे माण्डूक्य उपनिषदाच्या आरंभीचे 
वघन आहे. 

असेच अन्य क्रपिमुनींच्या ग्रंथांमध्ये ओम्‌! व 'अध' शब्द लिहिलेले आहेत. त्याच प्रमाणे (अग्नि, 
इट, अग्नि, ये ब्रिषप्ता: परियन्ति) हे शब्द चारी वेदांच्या प्रारंभी लिहिलेले आहेत. 'श्री गणेशाय 
नम:'डृत्यादि शब्द कोठेही नाहीत. जे वैदिक लोक वेदाच्या आरंभी 'हारे: ओम्‌' लिहितात अथवा म्हणतात हे 
सर्व पौराणिक व तांत्रिक लोकांच्या चुकीच्या कल्पनांवरून शिकले आहेत. वेदादि शास्त्रांमध्ये 'हार' हा शब्द 
प्रारंभी कोठेही नाही. म्हणून 'ओ३म्‌' किंवा 'अध' हा शब्दचग्रंथाच्या आरंभी लिहिला पाहिजे. 

हे किंचितमात्र ईश्रराविषयी लिहिले. यानंतर शिक्षणाविषयी लिहिण्यात येईल. 

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 


प्रथमः समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ 












गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा “सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 






म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 


सत्यार्थप्रकाश १७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





दुसरा समुल्लास 
शिक्षण विचार 


ज्् व्तव्ये 

मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ पुरुषो बेद ॥ 
हे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथातील वचन आहे. वस्तुतः आई-वडील ब आचार्य (गुरू) हे तीन उत्तम शिक्षक 
असतात तेव्हाच माणूस ज्ञानवानं बनतो, ज्याचे माता पिता धार्मिक विद्वान असतातती मुले भाग्यशाली होत 
आणिते कूळ धन्य होय. मुलांना आईकडून जेवढा उपदेश मिळतो व मुलांवर जेवढे उपकार होतात तेवढे इतर 
कोणाकडूनही होत नाहीत. आई जशी आपल्या मुलांवर प्रेम करते, त्यांचे कल्याण करू इच्छिते तसे इतर कोणी 
करीत नाही. म्हणून (मातृमाम्‌) म्हणजे 'प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान'. जी माता 
गर्भधारणेपासून मुलाची विद्या पूर्ण होईपर्यंत त्याला पुशीलतेचा उपदेश करते ती धन्य होय. 
माता आणि पिता यांनी गर्भाधानापूर्वी, मध्ये आणि नंतर मादक पदार्थ, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष व बुद्धिनाशदा 
पदार्थांचा त्याग करून, ज्यायोगे शांतता, आरोग्य, बळ, बुद्धी, पराक्रम व सुशीलता यांच्या द्वारे सभ्यता अंगी 
वागवावी. ते तूप, दूध, गोड अन्नपान वरे श्रेष्ठ पदार्थांचे सेवन करावे. त्यायोगे रजस्‌ वर्यही निर्दोष बनून 
अत्युत्तम गुणयुक्त बनते. 

उत्तम संतान प्राप्त करण्याचा जरिधि 
क्रतुगमनाचा विधी म्हणजे रजोदर्शनाच्या पाचव्या दिवसापासून सोळाव्या दिवसापर्यंत क्रतुदान देण्याचा 
काळ होय, त्या दिवसातील पहिले चार दिवस त्याज्य आहेत, म्हणजे १ २ दिवस उरले. त्यांतील अकरावी व 
तेरावी रात्र या दोन रात्री वगळून बाकीच्या !० रात्रींमध्ये गर्भाधान काणे उत्तम असते. रजोदर्शनाच्या दिवसापासून 
सोळाव्या रात्रीनंतर समागम करू नये. पुन:पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे क्रतुदानाचा काळ येईपर्यंत आणि गरोदर 
राहिल्यापासून एक वर्षापर्यंत समागम करू गये. दोघांच्याही शरीरात आरोग्य असेल, परस्पर प्रसन्नता असावी 
व कोणत्याही प्रकारचे दु:ख नसावे. चरक व सुश्रुत या ग्रंथांमध्ये खानपान व वत्प्रावरण यासंबंधी जे विधान. 
केले आहे आणि मनुस्मृतीत ख्रीपुरुषांच्या प्रसन्नंतेची जी रीत सांगितली आहे त्यानुसार करावे व वागावे. 


शिक्षणकिचार १८ दुर्रा सगुल्लास 














गर्भाधांनानंतर गरोदर स्त्रीने खाणे पिणे व कपडालत्ता यांच्या बाबतीत खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. 
गर्भवती झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत त्रीने पुरुषाशी संग करू नये. मूल जन्माला येईपर्यंत स्रीने बुद्धि, बळ, रूप, 
आरेग्य, पराक्रम, शांती आदि गुणकारक वस्तृंचेच सेवन करीत राहावे. 

मूल जन्मल्यानंतर उत्तम सुगंधी पाण्याने त्याचे स्नान व नाळ छेदन करून सुगंधयुक्त पृतादीचा होम 
कंरावा; आणि स्रीच्याही स्नानाची व भोजनाची यथायोग्य व्यवस्था करावी. त्यायोगे मूल व बाळंतीण यांची 
शगीरे निरोगी व धष्टपुष्ट होत जातात. ज्यायोगे दुधामध्ये उत्तम गुण उतरतील असे पदार्थ मातेने किंवा मुलाला दूध 
घाजणाऱ्या दाईने खावेत. आईचे दूध मुलाला सहा दिवसापर्यंत पिऊ द्यावे. त्यानंतर दाईने दूध पाजावे. मात्र त्या. 
दाईला शिशुच्या आई-वडिलांनी उत्तम पदार्थ खाऊ पिऊ घालावेत. एखादा गरीब माणूस दाई ठेवू शकत नसेल 
तर त्याने गायीच्या अथवा शेळीच्या दुधात बुद्धि, पराक्रम व आरोग्य देणाऱ्या उत्तम ओषधी त्या शुद्ध पाण्यात 
भिजवून, आटवून, गाळून, त्यात दुधाएवढे पाणी घालून ते बाळास पाजावे. जन्मानंतर मूल आणि त्याची आई 
यांना शुद्ध हवेच्या ठिकाणी नेऊन ठेवावे. तेथे सुवासिक व प्रेक्षणीय वस्तूही ठेवाव्यात आणि जेथील हवापाणी 
चांगले आहे अशा प्रदेशात त्यांना फिरवून आणणेही उचित होय. 

जेथे दाई, गाय, शेळी वगरेचे दूध मिळण्याची शक्‍यता नसेल तेथे योग्य वाटेल तसे करावे. कारण प्रसूता 
्लौच्या शरीराच्या अंशातून बाळाचे शरीर निर्माण होत असते. त्यामुळे त्री प्रसूतीच्या वेळी अशक्त होत असते 
म्हणून बाळंतिणीने मुलाला दूध पाजू नये. दूध थांबविण्यासाठी स्तनाच्या छिद्राव औषधाचा लेप लावावा. 
त्याने दूध न्रवण थांबेल, असे केल्याने दुसऱ्या महिन्यात स्री पुन: युवती होते. तो पर्यंत पुरुषाने ब्रह्मचर्य पाळून 
वीर्याचा निग्रह करावा, (संयम बाळगावा.) अशा प्रकारे जे ब्लौ-पुरुष वागतील त्यांची संतति उत्तम दीर्घायुषी, 
शक्ति, बळ याची वृद्धि होत राहील ज्यामुळे ते दिर्घायुपी बनतील आणि त्यांना होणारी सारी मुले उत्तम, 
बलवान, पराक्रमी, दीर्घायुषी व धार्मिक होतील. ्नीने योनिसंकोच मार्जन करावे आणि पुरुषाने वीर्याचे स्तंभन 
करवे. त्यायोगे नंतर होणारी सर्व मुलेही उत्तम होतील, 

पाच वर्षापर्यंत आई द्वारा शिक्षण 

मातेने मुलांना नेहमी चांगली शिकवण द्यावी. म्हणंजे ती सभ्य बनतील आणि कोणत्याही अंग प्रत्यंगाशी 
वेडेवाकडे चाळे करू शकणार नाहीत. मूल बोलू लागले की त्याची जीभ कोमल बनून स्पष्ट रच्चारकरू शकेल 
असे उपाय आईने करावेत. ज्या वर्णाचे जे स्थान व प्रयल असेल उदाहरणार्थ 'प* चे स्थान ओठ असून दोन्ही 
ओठ जुळवून 'प' चा उच्चार कसा करावयाचा ते प्रयलपूर्वक शिकवावे. हस्व, दीर्घ, प्लुत (तीन मात्रांचा स्वर 
किंवा वर्ण) अक्षरांचे योग्य उच्चार करता यावे. मधुर, गंभीर, सुंदर स्वर; अक्षर, मात्रा, पद, वाकय, संहिता, 
अवसांनयांतील फरक त्यांच्या कानांना नीट समजला पाहिजे. मुले थोडीफार बोलू व समजू लागली की त्यांना 
सुंदर वाणीचा वापर, लहान, थोर, आदरणीय, माता, पिता, राजा, विद्वान इत्यादींशी कसे बोलावे, कसे 
बागावे, त्यांच्याजवळ कसे बसावे वगेरे गोष्टी शिकवाव्यात. म्हणजे त्यांच्याकडून कोठेही अयोग्य आचरण 
होणार नाही आणि सर्वत्र त्यांची प्रतिष्ठा होत राहील. मुले जितेंट्रिव, विद्याप्रिय, सत्संगप्रिय बनतील असा प्रयल 
करत रह्मवा. निष्कारण खेळणे, रडणे, हसणे, भांडणे, आनंद व दुःख करणे, कोणत्याही पदार्थाची लालसा 


सत्यार्थ प्रकाश १९ महर्षि दयानंद सरस्वती 





बाळगू नये. ईर्ष्या व द्वेष करू नये. जननेंद्रियाला स्पर्श केल्याने, त्याचे मर्दन केल्याने वीर्य क्षीण होते, नपुंसकता 
येते आणि हाताला धाणही येते. म्हणून जननेंद्रियाला स्पर्श करू नये. मुले नेहमी खरे बोलतील आणित्यांच्यामध्ये 
शोर्य, धैय, हसमुख वगैरे गुण ज्यामुळे येतील तसे करावे. 

मुलगा किंवा मुलगी पाच वर्षाची झाल्यावर त्यांना देवनागरी (बाळबोध) अक्षरांचा अभ्यास शिकवावा. 
अन्यदेशीव भाषांची अक्षरेही शिकवाबीत. त्यानंतर उत्तम शिक्षण, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, 
विद्वान, अतिथी, राजा, प्रजा, कुटुंब, भाऊ, बहिणी, नोकर-चाकर'यांच्याशी कसे वागावे याचे शिक्षण देणारे 
मंत्र, शलोक, सूत्रे, गद, पद्य त्यांच्याकडून अर्थासहित तोंडपाठ करून घ्यावे. त्यायोगे मुले लबाड माणसाकडून 
फसविली जाणार नाहीत. विद्या व धर्माविरुद्ध भ्रमात गुरफटून टाकणाऱ्या सर्व गोष्टींचही माहिती त्यांना द्यावी. 
म्हणजे भूतप्रेतासारख्या खोट्या गोष्टींवर त्यांचा विश्‍वास बसणार नाही. 

भूत-प्रेत-खंडन 

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। 

प्रेतहारेः समं तत्र दशरान्रेण शुद्ध्यति ॥ मु. अ.५ श्लो. ६५ 

अर्थ : जेव्हा गुरूचा प्राणांत होतो तेव्हा त्याच्या मृत शरीराला प्रेत असे म्हणतात. त्याचे दहन करणारा 
शिष्य ते शरीर वाहून नेणाऱ्या लोकांसह दहाव्या दिवशी शुद्ध होतो. त्या शरीराचे दहन झाल्यानंतर त्याचे नाव 
भूत असे होते. म्हणजे तो अमुक नावाचा माणूस होता. ते उत्पन्न होऊन वर्तमानकाळी नसतात ते भूतस्थ 
झाल्याने त्याचे नाव भूत असे होते. असा ब्रह्मापासून आजपर्यंतच्या विद्वानांचा सिद्धांत आहे. परंतु ज्याला 
शंका कुसंग व कुसंस्कार असतात त्याला त्याचे भय वाटते; आणि भूत,प्रेत, शाकिनी, डाकिनी वगेरे अनेक 
शंकाकुशंकांच्या जाळ्यात गुरफटून तो दुःखी बनतो. 

पाहा ! जेव्हा एखादा प्राणी मरतो तेव्हा त्याचा जीव त्याच्या पापपुण्यानुसार परमेश्रराच्या व्यवस्थेप्रमाणे 
सुषदुःख युक्त फळे भोगण्यासाठी दुसरा जन्म धारण करतो. त्या अविनाशी परमेश्वराची व्यवस्था कोणीही नाश 
करू शकतो काय ? अडाणी लोक वैद्यकशात्र अधवा पदार्थविज्ञान यांचे वाचन, श्रवण व विचार शुन्य होऊन 
सत्रिपात ज्वरासारखे शारीरिक आजार आणि उन्मादादीसारखे मानसिक रोग झालेल्या व्यक्तीला भुताने झपाटले 
आहे असे समजतात. त्यांना योग्य औषधोपचार पथ्यपाणी इ. उचित काम करण्याऐवजी लबाड, पाखंडी, 
महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चांभार, शूद्र, म्लेच्छांदि यांच्यावर विश्वास ठेवून अनेक प्रकारची ढोंगवाजी, 
फसवाफसवी, उटे अन्न खाणे, गंडादोर बांधणे, जादूटोणा, इत्यादी खोटे मंत्रतंत्र करतात व करवितात. त्यायोगे 
त्यांच्या धनाचा नाश होतो, मुलांची दुर्दशा होते, रोग वाढतो आणि दुःख देत फिरतात. अशा अडोळस आणि 
पक्क्या दुर्वुद्ि, पापी, स्वार्धी माणसांकडे जाऊन विचारतात की, महाराज ! या मुलाला, मुलीला, स्रीला किंवा 
पुरुषाला माहीत नाही काय झालं हो ?' तेव्हा ते सांगतात की, 'यांच्या अंगात मोठं भूत, प्रेत, भैरव किंवा 
शीतलादि देवी आली आहे. जोवर तुम्ही त्याचा उपाव करीत नाही तोवर ते जाणार नाहीत व त्यांचा ते प्राण 
घेतील. तुम्ही जर त्यांना मलिदा अथवा इतकी भेट द्याल तर आम्ही मंत्र, जप पुरश्चरण करून त्यांना झाडफूक 


शिक्षणविचार २० दुसरा समुल्लास 


करून टाकू. ' यावरते आंधळे आणि त्यांचे नातेवाईक त्याला म्हणतात, 'महाराज ! पाहीजे तर आमचं सर्वस्व 
घ्या; पण याला बरा करा.' याने त्यांचा डाव साधतो. ते धूर्त लोक म्हणतात, 'ठीक आहे. इतक्या वस्तू आणा. 
एवढी दक्षिणा द्या. देवाला अमुक पदार्थ अपंण का. ग्रहदान करा.' झांजा, मृदंग, ढोल, थाळी ते आजाऱ्यासमोर 
वाजवितात, गातात आणि त्यांच्यापैकी एक ढोंगी उन्मत्तपणे नाचून उड्या मारीत म्हणतो, 'मी याचा प्राणच 
घेणार.' तेव्हा ते आंधळे म्हणजे अंधश्रद्धाळू लोक निम्नकोटीच्या लोकांच्या पायांवर डोके ठेवून म्हणतात, 
भुम्हाला हवं असेल ते घ्या. पण याला वाचवा.' यावर तो लबाड म्हणतो, 'मी हनुमान आहे. आणा चांगली 
मिठाई, तेल, शेंदूर, सव्वा मणाचे रोट आणि लाल लंगोट. मी देवी किंवा भैरव आहे. आणा दारूच्या पाच 
बाटल्या, वीस कोंबड्या, पाच बकरे, मिठाई आणि वस्रे. जेव्हा ते सांगतात की, 'हवं ते घ्या. तेव्हा तो उन्मत्त 
जास्तच नाचू लागतो. परंतु जेव्हा एखादा शहाणा माणूस त्याला पाच जोडे मारतो, लाथांनी तुडवतो किंवा 
दंडुक्याने चोपतो तेव्हा त्याच्या अंगात आलेला मारुती, देवी किंवा भेख लगेच प्रसन्न होऊन पळून जातात. 
कारण लोकांना लुबाडण्यासाठी लबाड लोकांनी केलेले ते निव्वळ ढोंग असते. 
ग्रहशांतीचे ढोंग 


तसेच, जेव्हा असे अडलेले लोक ग्रहपरस्त, ग्रहरूप ज्योतिर्विद्याभ्यासीकडे जाऊन विचारतात की, 
"महाराज! याला काय झालव ?' तेव्हा ते सांगतात की, 'याच्यावर सूर्य वगेरे क्रूर ग्रहांचे आक्रमण झाले आहे. 
त्यासाठी तुम्ही त्यांची शांती, पाठ, पूजा, दान करविल्यास तो बरा होईल. नाहीतर याच आजारानं कष्ट दुःख 
सोसत तो मरून गेल्यास आश्चर्य नाही.' 

(उत्तर) बोला ज्योतिर्विद! जशी ही पृथ्वी जड (अचेतन) आहे तसेच सूर्य आदि लोक आहेत. ते उष्णता 
आणि प्रकाश देण्याखेरीज इतर काहीही करू शकत नाहीत. काव हे चेतम आहेत ? क्रुद्ध होऊन दुःख आणि 
शांत होऊन सुख देऊ शकतील ? 

(प्रश्न) या जगात राजा व प्रजा सुखी व दुःखी होत आहेत ते ग्रहांचे फळ नाही काव ? 

(उत्तर) नाही. ती सारी पापपुण्याची फळे आहेत. 

(प्रश्न) तर मग ज्योतिषशास्र खोटे आहे काव ? 

(उत्तर) नाही. त्यामध्ये अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित या ज्या विद्या आहेत त्या सर्व खऱ्या आहेत. 
परंतु ग्रहाच्या फळाचे जे ढोंग माजवले आहे ते मात्र सर्व खोटे आहे. 

जन्मपत्रिकेचे ढोंग 

(प्रश्न) ही जन्मपत्रिका आहे ती निर्थक आहे काय ? 

(उत्तर) होय. ती जन्मपत्रिका नसून तिचे नाव 'शोकपत्रिका' ठेवले पाहिजे. कारण जेव्हा बाळाचा जन्म 
होतो तेव्हा सर्वांना आनंद होतो, मात्र त्याची जन्मपत्रिका तयार होऊन ग्रहाची शुभाशुभ फळे समजत नाहीत तो 
पर्यंतच तो आनंद टिकतो. जेव्हा पुरोहित जन्मपत्रिका बनविण्याची गोष्ट काढतो तेव्हा बाळाचे आईबाप 
पुरोहीताला सांगतात, “महाराज ! आपण खूप चांगली जन्मपत्रिका तयार करा.'' आईबाप श्रीमंत असल्यास 


सत्यार्थ प्रकाश $$ महार्षिदयानंद सरस्वती 





फलज्योतीषी लाल पिवळ्या रेथोट्या ओढून चित्रविचित्र जन्मपत्रिका तवार करतात आणि आईबाप गरीब 
असल्यास सामान्य प्रकारची जन्मपत्रिका बनवून शुभाशुभ फळे सांगावला येतात. मग आईबाप ज्योतिषीबुवासमोर 
असून विचारतात, 'याची जन्मपत्रिका चांगली आहे ना?' ज्योतिषी सांगतो, 'जे आहे ते सांगतो. याचे जन्मग्रह 
अत्यंत चांगले असून मित्रग्रहही उत्तम आहेत. यामुळे तो धनाढ्य व प्रतिष्ठावान्‌ होईल. चार लोकांत बसला. 
म्हणजे सवांवर त्याचे तेज पडेल. शरीराचे आरोग्य उत्तम असून त्याला राजमान्यताही मिळेल. ' इत्यादी गोष्टी 
ऐकून वडील म्हणतात, 'वाहवा ! ज्योतिषीबुवा, तुम्ही खूपच चांगले आहात. ' परंतु यातून आपला हेतूसाध्य 
होणार नाही हे ओळखून ज्योतिषी पुढे सांगतो, 'हे ग्रह तर उत्तम आहेत. परंतु काही ग्रह क्रूर आहेत. त्यामुळे 
अमुक अमुकग्रहांच्या योगामुळे मुलाला आठव्या वर्षी मृत्युयोग आहे. हे एकताच आईब्राप पुत्रजन्माचा आनंद 
ब्रिसरून शोकसागरात बुडू लागतात आणि ज्योतिषबुवांना विचारतात, 'महाराज! आता आम्ही काय करावं.' 
यावर ज्योतिषीजी सांगतात, 'उपायं करा. ' गृहस्थ विचारतो, 'कोणता उपाय करायचा?"मग ज्योतिषीजी सांगू 
लागतात, 'असं-असं दान करा, ग्रह शांतीसाठी मंत्रजप कावा आणि नेहमी ब्राह्मणांना जेवू घालाल तर बहुधा 
नवग्रहांची विघ्ने दूर होतील. येथे ते 'अनुमान' शब्द अशासाठी वापरतात की एवढे सारे करूनही मुलगा मेलाच 
तरत्यांना असे म्हणता यावे की, 'आम्ही काय करणार ? परमेश्वरापुढे कोणाचे काय चालणार? आम्ही तर खूप 
खटपट केली आणि तुम्हीही करवून धेतली. पण त्याचे कर्म तसचे होते !" आणि जर योगायोगाने मुलगा'वाचला. 
तर, तते म्हणणार, 'बघा आमचे मंत्र, देवता आणि ब्राह्मण यांचे केवढे सामर्थ्य आहे ! यांनी तुमच्या मुलाचा 
जीव वाचविला.' अशा वेळी त्यांच्या जपाने व मंत्रपाठाने मुलाचे प्राण वाचले नाहीत तर त्या लबाड माणसांकडून 
दुप्पट-तिप्पट रुपये वसूल केले पाहिजेत आणि मूल वाचले तरीही पैसे वसूल केले पाहिजेत. कारण 
ज्योतिषबुवांनी सांगितले होते की, 'याचे कर्म आणि परमेश्वराचे नियम मोडण्याचे सामर्थ्य कोणातच गाही.' 
त्या गृहस्थानेही असे म्हणावे की, 'हा आपल्या कर्मामुळे आणि परमेश्वराच्या नियमामुळे वाचला आहे; तुमच्या 
प्रयलांमुळे नव्हे.' तसेच गुरू वगेरेही दानपुण्य करायला लावून ते स्वत: सारे घेत असतील तर त्यांनाही 
ज्योतिषीबुवांना जे उत्तर दिले तसेच उत्तर दिले पाहिजे. 
मंत्र-तंत्र 

आता शीतळा (देवी रोगांची देवता) आणि मंत्र, तंत्र, यंत्र इत्यादींच्या बाबतीतही हे लोक अशीच सोंगे- 
होंगे करतात. कोणी म्हणतो, 'आम्ही मंत्र म्हणून गंडादोरा किंवा यंत्र वगरे तयार करून दिल्यास आमचे देव 
आणि पीर त्या मंत्रयंत्राच्या प्रतापाने त्याला काही विध्नबाधा होऊ देत नाहीत.' त्यांनाही असेच विचारले 
पाहिजे की, 'तुम्ही मृत्यू, परमेश्वराचे नियम आणि कर्मफळ यांच्यापासून रक्षण करू शकता काय? तुम्ही हे सारे 
करता तरीपण कितीतरी मुले मरतात. किंबहुना खुद्द तुमच्या घरची मुलेही मरतात. तुम्ही कुणाचे मरण टाळू 
शकता काव ?' यावर ते लबाड लोक काहीही बोलू शकत नाहीत; आणि येथे आपली डाळ शिजणारनाही असे 
समजतात. म्हणून हे सर्व खोटे व्यवहार सोडून देऊन धार्मिक, सर्व देशाचे उपकारकर्ते, निष्कपट वृत्तीने सर्वांना 
विद्या देणारे, उत्तम विद्वान लोक जसे जगावर उपकार करतात तसे त्यांच्यावरही उपकार करावेत. हे काम कधीही 


शिक्षणविचार २२ डुसरा समुल्लास 


चाक 


सोडू नये. जे लोक र्सावन, जारण, मारण, मोहन, उच्चाटण; वशीकरण वगेरे लीलाक्करतात तेही अत्यंत पामर 
आहेत असे समजले पाहिजे. 
वीर्य रक्षण 

वरील सगळ्या गोष्टी खोट्या आहेत हे मुलांना लहानपणीच पटवून दिले पाहिजे. म्हणजे आपली मुले 
कोणत्याही भ्रमात सापडून दुःखी होणार नाहीत. वीर्याचे रक्षण केल्याने आनंद मिळतो आणि वीर्यनाश हा 
दुःखाला कारणीभूत होतो याची जाणीव करून दिली पाहिजे. उदाहरणार्थ, 'बघा, ज्याच्या शरीरात वीर्य 
सुरक्षित राहते त्याचे आरोग्य, बुद्धि, बळ, पराक्रम वाढून खूप सुख मिळते. वौर्यरक्षणाची रीत अशी आहे की 
व्रिषयवासनेच्या गोष्टी बोलू-ऐकू नयेत. विषयी लोकांची संगत धरू नये, विषयवासनेचे चिंतन करू नये, श्रीचे 
दर्शन, एकांतसेवन, संभाषण व स्पर्श वगेरे गोष्टी ब्रह्मचाऱ्यांनी टाळून उत्तम शिक्षण व पूर्ण विद्या मिळवावी. 
असेतुम्हीही वागावे. ज्याच्या शरीरात वीर्यनसते तो नपुंसक महाकुलक्षणी असतो आणि ज्याला प्रमेह (परमा) 
रोग होतो तो दुर्बळ, निस्तेज, निर्बुद्ध बनतो. त्याच्यातील उत्साह, साहस, धैर्य, बळ, पराक्रम वगैरे गुण नाहीसे 
होऊन तो स्वत: नष्ट होतो. तुम्ही जर यावेळी उत्तम शिक्षण घेतले नाही, विद्या मिळविली नाही, वीर्याचे रक्षण 
केले नाही तर या जन्मात पुनः तुम्हाला अशी सुवर्णसंधी मिळणार नाही. जोपयंत आम्ही गृहस्थाश्रमातील 
कर्तव्ये पार पाडणारे जिवंत आहोत तोपर्यंत तुम्ही विद्याध्यवन केले पाहिजे व शरीर्सामर्थ्य वाढविले पाहिजे.' 
अशाच प्रकारचा इतरही उपदेश आई वडिलांनी मुलांना करावा. 

म्हणूनच वरील वचनात 'मातृमान्‌ पितृमान्‌' हे शब्द आले आहेत. याचा अर्ध असा की मुलाच्या 
जन्मापासून पाचव्या वर्षापर्यंत मुलांना मातेने आणि वयाच्या सहाव्या वर्षांपासून आठव्यावर्षापर्यंत पित्याने 
शिक्षण द्यावे. नवव्या वर्षाच्या प्रारंभी द्रिजांनी आपल्या मुलांचे उपनयन (मुंज) करून त्यांना आचार्यकुलात 
म्हणजे जेथे पूर्ण विद्वान पुरुष व पूर्ण विदुषी स्रिया विद्यादांन करतात, तेथे मुलांना व मुलींना पाठवावे आणि 
शट्रादि वर्णाच्या लोकांनी उपनयन न करता विद्याभ्यासासाठी मुलांना गुरुकुलात पाठवावे. जेलोक शिक्षणाच्या 
बाबतीत मुलांचे लाड न करता त्यांना शिक्षा करतात त्यांचीच मुले विद्वान, सभ्य व सुशिक्षित बनतात. याला 
व्याकरण महाभाष्याचा पुढील आधार आहे :- 

सामृतै: पाणिभिघ्नन्ति गुरो न जिषोक्षिते: । 

लालनाश्रयिणो दोघास्ताडनाश्रयिणो गुणा: ॥ व्या. मह. अ. ८. (| इलो. ८ 

अर्ध;- जे आई-वडील आणि आचार्य मुलांना व शिष्यांना ताइन (शिक्षा) करतात ते जणू आपल्या 
मुलांना व शिष्यांना आपल्या हातांनी अमृत पाजतात; आणि जे मुलांचे किंवा शिष्यांचे लाड करतात ते 
आपल्या मुलांना व शिष्यांना विष पाजून त्यांचा नाश करतात. कारण लाडाने मुले व शिष्य दुर्गुणी आणि 
शिक्षेने (ताडनाने) सद्गुणी बनतात. मुले आणि शिष्य यांनीही शिक्षा झाल्यास त्याबद्दल वाईट वाटून नंघेता. 
आनंदच मानावा आणि लाड झाल्यास त्याचे दुःख मानावे: माञ्र माता, पिता आणि अध्यापक यांनी मनात. 
रया विद्रेषबाळगून शिक्षा करू गये. वरून त्यांनी भीति दाखवादी. परंतु मनातूनंत्यांच्यावरकृपाहृ्टी ठेवावी. 


सत्यार्थप्रकाश रडे महर्षिदयानंद'सरस्वती 





*  सदाचाराचे शिक्षण 

इतर शिक्षणाप्रमाणेच चोरी, जारी, आळ, प्रमाद, मादक पदार्थ सेवन, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रौर्य, 
हर्या, द्वेष, मोह इत्यादी दोष मुलांनी सोडावेत व संत्याचरण करावे, अशी शिकवण त्यांना द्यावी. कारण 
एखाद्या व्यक्तीने एकदा जरी चोरी, जारी, मिथ्या भाषण अशासारखी गोष्ट केली तरी तिच्या मृत्यूपर्यंत तिला 
प्रतिष्ठा मिळत नाही. केलेली प्रतिज्ञा मोडल्याने जसे नुकसान होते तसे नुकसान इतर कोणत्याही गोष्टीने होत. 
नाही. म्हणून ज्याच्या समोर जी काही प्रतिज्ञा केली असेल त्याच्या समोरती जशीच्या तशी पूर्ण केली पाहिजे, 
उदाहरणार्थ, एखाद्याने दुसऱ्याला सांगितले की, 'मी तुला अमुक वेळी भेटेन किंवा तूमला अमुक वेळी भेट 
किंबा अमुक वस्तू मी अमुक वेळी तुला देईन.” तसे त्याने केले माही तर त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. 
म्हणून प्रत्येकाने नेहमीच खरे बोलावे व दिलेला शब्द पाळावा. कोणीही गर्व करू नये. कारण 'अभिमान: प्रिय 
हृत्ति' असे बिदुरमीतीचे वचन आहे. अभिमान म्हणजे अहंकार हा सारी शोभा व लक्ष्मी यांचा नाश करतो. 
म्हणून गर्व करू नये. फसवाफसवी, कपट व कृतघ्नता यामुळे आपलेच हृदय दु:खी होते; मग इतरांची काय 
कथा ? आत एक व बाहेर एक असणे, दुसऱ्यास मोहात अडकविणे आणि दुसऱ्याचे कायनुकसान होईल याची 
पर्वा न करता आपला स्वार्थ साधणे वाला फसवणूक व कपट असे म्हणतात, कोणी केलेले उपकार स्मरणे 
म्हणजे कृतध्नता होय. क्रोध वगर दुर्गुण आणि कटुवचन सोडून देन माणसाने शांत व मधुरवचनच बोलावे 
आणि फार बहबड करू नये. जेवढे बोलावयास हवे त्याहून कमी अथवा जास्त बोलूनये; मोठ्यांना माम द्यावा. 
हेसमोर येताच आपण उठून त्यांना उच्चासनावर बसबावे आणि प्रथम 'नम्ले' करावे. त्यांच्यासमोरउत्तमासतनावर 
बसूनये. सभेमध्ये जेथून कोणी आपल्याला उठविणार नाही अशा आपल्या योग्यतेच्या जागी बसावे, जेणेकरून 
कुणी उठविणार नाही, कोणालाही विरोध करू गये, प्रसनतेने गुणांचे ग्रहण व दोषांचा त्याग करावा. जनांची 
संगत धरावी आणि दुष्टांचा त्याग करावा. आपले आई-वडील आणि आचार्य यांची तनमनधनाने व उत्तमोत्तम 
पदार्थांनी प्रेमपूर्वक सेवा करावी. 

यान्यस्माक ६ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥| तै. शिवा. !! 

त्याचा अर्ध असा की आई-वडील व आचार्य यांनी आपल्या मुलांना व शिष्यांना नेहमी सत्याचा उपदेश 
करावा; आणि असेही सांगावे की आपली जी-जी धर्मयुक्त कृत्ये आहेत त्यांचे तुम्ही ग्रहण करा आणि जी-जी 
दुष्ट कृत्ये आहेत त्यांचा त्याग करीत जावा. जे-जे सत्य जाणाल त्याचा प्रकाशव प्रचारक. कोणाही पाखंडी 
वुराचारी माणसावर विश्रास ठेवूनका; आणि आई-वडील व आचार्य जे-जे उत्तम कार्य करण्यास आज्ञा देतील 
त्या आज्ञांचे पुर्णपणे पालन करावे. जसे, आई-वडिलांनी धर्म, विद्या, सदाचरण यांविषयीचे शलोक, 'निघण्', 
'किहक्त', 'अष्टध्यायी' हे ग्रंथ अधवा इतर सूत्रे किंवा वेदमंत्र तोंडपाठ करवून घ्यावेत व त्यांचा अर्ध पुन:पुन: 
विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावा. जसे प्रथम समुल्लासात परमेश्वराचे व्याख्यान केले आहे त्याप्रमाणे मागून घेऊन 
पर्ेश्वराची उपासना करावी. ज्यावोगे आरोग्य, विद्या व बल प्राप्त होईल अशा प्रकारचे भोजन, वश्न आणि इतर 
व्यवहार करावेत व जेवढी भूक असेल त्यापेक्षा धोडे कमीच खावे. मद्य, मांसाचे सेवन करू नये. अज्ञात खोल 


शिक्षणविचार र्ड डुसरा समुल्लास 





४ 'जाऊ नये. कारण जलचर अथवा दुसऱ्या एखाद्या वस्तूपासून दुखापत होण्याची शक्‍यता असते आणि 
पोहायला बेत नसेल तर बुडून मरण्याचीही भीती असते. “नात्रिज्ञाते जलाशये? हे मनूचे वचन आहे. 
माहिती नसलेल्या जलाशवात उतरून स्नान वगेरे करू नये. 
इृषिपू्त न्यसेत्पादं नस्त्रपूतं जलं पिनेत्‌। 
सत्यपूर्तां वदेद्वाचं मनः पूत समाचरेत्‌॥ म्नु. अ. ६ एलो. ४६ 
अर्ध :- दृष्टिखाली करून उंचसखल जागा पाहून चालावे. पाणी वश्नगाळ करून प्यावे. सत्याने पवित्र 
करून वचन बोलावे. मनाने विचाराचे आचरण करावे. 
माता शत्रु: पिता वैरी येन बालो न पाठित: । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथ्था !। चाशक्य नीति अ. २) हलो. (१ 
हे कोण्या कवीचे वचन आहे. ज्या आईबापांनी आपल्या मुलांना शिक्षण दिले नसेल ते त्यांचे पूर्णपणे 
वैरीच होत. ज्याप्रमाणे हंसाच्या समुदायात बगळे शोभत नाहीत त्याप्रमाणे ते विद्वानांच्या सभेत तिरिस्कृत होतात. 
आणि शोभत नाहीत. आपल्या मुलांना तनमनंधाने विद्या, धर्म, सभ्यता आणि उत्तम शिक्षण देणे हे आईवडिलांचे 
कर्तव्य कर्म , परमधर्म आणि कीर्तिचे कार्य आहे. 
ब्रालशिक्षणाविषयी हे थोडेसे विवेचन केले. एवढ्यावरून बुद्धीमान लोक पुष्कळ काही समजून घेतील. 
ड्तिः 
सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाव्रिभूषिते बालशिक्षाविषये 
द्वितीय: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥२॥ 









मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश* या अपूव ग्रंथाचे अध्यवन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलुंचा साक्षात्कार झाला. 









म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. . 





सत्यार्थ प्रकाश २५ महर्षिदयानंद सरस्वती 





द 
अध्ययन व अध्यापन 








द हेच खरे भूषण 

आता तिसऱ्या समुल्लासात अध्ययन -अध्यापनाविषयी आम्ही लिहित आहोत. संततीस उत्तम विद्या, 
शिक्षण, गुण, कर्प आणि स्वभावरूपी आभूषणांनी अलंकृत करणे हे माता, पिता, आचार्य व संबंधित यांचे 
मुख्य काम आहे. सोने, चांदी, माणिक, मोती, मंगळ वगेरे रॅलांचे दागिने धारण केल्याने माणसाचा आत्मा 
कधीही सुभूषित होऊ शकत नाही. कारण आभूषणे धारण केल्याने केवळ देहाभिमान व विषयासक्ती वाढते; 
आणि चोरांची 'भीति तसेच मृत्यूचीह' शकयता असते. आपण जगात असे पाहतो की अंगावर दागिने घातल्यामुळे 
दुष्टांच्या हातून बालकादिंचा मृत्यूही होतो. 

जिद्याब्िलासमनसो थ्रृतशीलशिक्षा: सत्यत्रता रहितमानमलापहारा: | 
संसारदु: खदलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा ब्रिहितकर्मपरोपकारा: ॥ 

ज्या पुरुषांचे मन विद्या विलासात मम असते, जे सच्छील व सुस्वभावी असतात, जे सत्यव्रती असून गर्व 
व अपवित्रता यांपासून मुक्त असतात, जे मालिन्याचा नाश करणारे, सत्योपदेश व विद्यादान यांच्या द्वारे संसारी 
माणसांची दु:खे दूर केल्याने सुभूषित, वेदविहित करमांद्वारे परोपकार करण्यात मग्न असतात, ते पुरुष व त्या 
स्रिया धन्य होत, म्हणून मुले आठ वर्षांची होताच मुलांना मुलांच्या व मुलींना मुलींच्या शाळेत घालावे. दुराचारी 
शिक्षक- शिक्षिकांकडून त्यांना शिक्षण न देवविता पूर्ण विद्यायुक्त आणि धार्मिक वृत्तीच्या स्री-पुरुष 
अध्यापकांकडून त्यांना शिक्षण मिळणे योग्य आहे. 

द्रिजांनी आपल्या घरी मुलांचे उपनयन व मुलींचे यथायोग्य संस्कार करून वर सांगितलेल्या आचार्य 
कुलात म्हणजे मुलांना मुलांच्या व मुलींना मुलींच्या शाळेत पाठवावे. विद्याध्ययनाचे स्थान एकांत प्रदेशात 
असले पाहिजे आणि मुले आणि मुली यांच्या शाळा एकमेकांपासून दोन कोस दूर असल्या पाहिजेत. मुलींच्या 
शाळेतील शिक्षिका, नोकर सेवकादि सर्व स्रिया असाव्यात आणि मुलांच्या शाळेत शिक्षक, नोकर चाकर 
सगळे पुरुष असावेत. मुलींच्या शाळेत पाच वर्षाचा मुलगा आणि मुलांच्या शाळेत पाच वर्षांची मुलगी ही जाता 


अध्ययन वअध्यापन रद तिसरा समुल्लास 





कामाने. मुले च मुली जोपयंतत्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी राहतील तो पर्यंत श्रीचे किंवा पुरुषांचे दर्शन, स्पर्शन, 
एकांतसेवन, भाषण, विषयवासनेच्या गोष्टी; परस्पर क्रीडा, विषववासनेचे चिंतम आणि पस्म्मरांचा संग या 
आठ प्रकारच्या मैथुनांपासून त्यांनी अलिप्त राहावे. अध्यापकांनी त्यांना या गोष्टीपासून सुरक्षीत ठेवावे. 
त्याबोगे उत्तम विद्या, शिक्षण, शील, स्वभाव, शरीर व आत्मा सामर्थ्यवान होऊन त्यांना आपला आनंद सतत 
बृद्धिगतकरता येईल. 

शाळेपासून गांब अथवा शहर एक योजन म्हणजे चार कोस दूर असावे. शाळेत सर्वांना समान अन्न, व्र, 
ग्वाग आसनादी दिले जावे. मग तो राजकुमार असो की राजकुमारी असो किंवा गरिबाची मुले असोत. प्रवांनी 
तपस्वी बनले पाहिजे. त्यांच्या आईबापांनी आपल्या मुलांना अथवा मुलांनी आपल्या आईब्रापांना भेटता 
कामा नये अधवा एकमेकांशी कसलाही पत्रव्यवहार करता कामा मये. त्यामुळे सांसारिक चिंतेपासून मुक्त होऊन 
त्यांना आपल्या केवळ विद्याभ्यासाची काळजी करता येईल. ते जेव्हा प्रवासाला जातील तेव्हा त्यांच्या बरोबर 
त्यांच्या शिक्षकांनी गहिले पाहिजे. त्यामुळे ते कसल्याही वाईट गोष्टी, आळस आणि चुका करणार नाहीत. 

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌॥ ःउ. अ. ॥| लो. १५२ 

याचा अर्थ असा की वयाच्या पाचव्या अथवा आठव्या वर्षानंतर आपल्या मुलामुलींना आईबाप घरी ठेवू 
शकणार नाहीत, असा रजनियम व लोकनियम असला पाहिजे जेणेकरून त्यांना शाळेत पाठवितील.जे आईबाप 
मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत. त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. मुलांची पहिली मुंज घरी आणि दुसरी पाठशाळेत 
आचार्य कुलात व्हावी. माता पिता, अथवा अध्यापक यांनी मुलांना व मुलींना अर्थासह गायत्री मंत्राचा उपदेश 


द्यावा तो मंत्र असा - 
गायत्री-मन्त्र 
ओम्‌ भूर्भुः स्वः । तर्त्सवितुर्नरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नं: 
प्रचोदर्यात्‌॥ यजु. १६ ३ 


यामंत्रा प्रारंभी जो.ओम्‌ आहे. याचा अर्ध प्रथम समुल्लासात दिला आहे. तेथे तो पाहावा. आता तीन 
महाव्याहुतींचे अर्ध थोडक्यात देत आहे. “भूरिति बै प्रापण: य: प्राणयति चरा$चरं जगत्‌स भू: स्वयंभुरश्रर: 
जोसर्व जगाच्या जीवनाचा आधार, प्राणाहून प्रिय आणि स्वयंभू आहे त्या प्राणाचा वाचक असल्याने 'भू:' हे 
परमेश्वराचे नाव आहे. “भुबरित्यपान:? 'य: सर्व दु:खमपानयति सो$पान:' जो सर्व दु:खांनी रहित आहे, 
ज्याच्या संगतीने जीव सर्व दुःखांपासून मुक्त होतात. म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'भुव:' आहे. *स्नरिति 
ब्यान: 'यो विविधं जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यान:' जो नानाविध जगात व्याप्त होऊन सर्वांचे धारण 
करीत आहे म्हणून त्या परमेश्वराचे नाव 'स्व:" आहे. हींतीन्ही वचने तैत्तिरीय आरण्यकातील आहेत. 

(सवितु:) 'यः सुनोत्युपादयति सर्व जगत्‌ स॑सविता तस्व' जो सर्व जगाचा उत्पादक आणि सर्व ऐश्वर्य 
देणार आहे, (देवस्य) 'यो दीव्यति दीव्यते वा सदेव: जो सर्व सुखें देणार आहे.आणि ज्याच्या प्राप्तीची इच्छा 
सर्वकरतात. परमेश्वराचे जे (वरेण्यम्‌) 'वर्तुमर्हम्‌ स्वीकार करण्यास योग्य अतिश्रेषठ (भर्ग:) 'शुद्धस्वरूपम्‌'* 
शुद्धस्वरूप आणि पवित्र करणारा चेतन ब्रह्मस्वरूप आहे (तत्‌) त्याच परमेश्वराच्या स्वरूपाला आम्ही (धीमहि) 





सत्यार्थप्रकाश २७ महर्षि दयानंद सरस्वती , 





'धरेमहि' धारण करावे. कशासाठी ? अशासाठी की (यः) 'जगदीश्वर:' जो सविता देव परमेश्वर (न:) 'अस्माकम' 
आमच्या (प्रिय:) 'बुद्धी' बुद्धींना (प्रचोदयात) प्ेरयेत' प्रेरणा करो. म्हणजे वाईट कृत्यांपासून सोडवून 
चांगली कामे करण्यास प्रवृत्त करो. 

'हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव ! हे अज निरूजन निर्विकार! हे 
सर्वान्तर्यामिन्‌! हे सर्वाधार जगत्यते सकलजगदुत्यादक ! हे अनादे ! विश्रम्भर ! सर्वव्यापिन्‌ ! हे 
करुणामृतवारिधे | सवितुर्देबस्य तव यद भूर्भुव: स्ववीरण्यं र्गो सति तद्र्‍यं धीमहि दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा. 
कस्म प्रयोजनायेत्यत्राह हे भगवन्‌! य: सविता देव: परमेश्वरो भवन्रस्माक घिय: प्रचोदयात, स एवास्माक पूज्य 
उपासनीय इष्देवो भवतु नातो;न्यं भवचुल्यं भवतोएधिके च कश्वित्‌कदाचिन्मन्यामहे ।' 

हे मुष्यानो ! जो सर्व समर्थांमध्ये समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त 
स्वभावी, कृपासागर, यथायोग्य न्याय करणारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकारहित, सर्वांची अंत;करणे 
जाणणार, सर्वांचा धर्ता (धारण करणारा) पिता, उत्पादक, अन्नादींनी विश्वाचे पोषण करणारा, सकल ऐश्रर्ययुक्त, 
जगाचा निर्माता, शुद्धस्वरूप असून प्राप्तीची कामना करण्यास योग्य आहे; त्या परमेश्वराचे जे शुद्ध चेतनस्वरूप 
आहे तेच आम्ही धारण करावे. वाचा उददेश असा की आमचा आत्मा आणि बुद्धी यांचा अंतर्यामीस्वरूप 
असलेल्या त्या परमेश्वराने आम्हांला दुराचार व अधर्मयुक्त मार्गापासून दूर करून श्रेष्ठाचारी व पत्यमार्गाने 
चालवावे. त्याला सोडून दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचे ध्यान आम्ही करू नये. कारण त्याच्या बरोबरीचा अधवा 
त्याच्याहून मोठा, असा कोणीही नाही. तोच आमचा पिता, राजा, न्यायाधीश व सर्व सुखे देणारा आहे. 

अशा प्रकारे गायत्री मंत्राचा उपदेश करून संध्योपासमाच्या क्रिया जे स्वान, आचमन, प्राणायाम वगैरे 
आहेत त्या शिकवाव्या. प्रथम स्नान अशासाठी की त्यायोगे शरीराच्या बाह्य अवयवांची शुद्धी होते आणि 
आरोग्य प्राप्त होते. याला आधार :- 

अद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति मन: सत्येन | । 

क मु. अ. ५| इलो. १०१ 

हा मनुस्मृतीतील शलोक आहे. पाण्याने शरीराचे बाह्य अवयव, सत्याचरणाने मन, विद्येने आणि तपाने 
म्हणजे सर्व प्रकारचे कष्ट देखील सहन करून धर्माचरण केल्याने जीवात्मा, ज्ञानाने म्हणजे पृथ्वीपासून 
परमेश्वरापर्यंतच्या सर्व पदार्थांच्या विवेकाद्वारे बुद्धी व दृढनिश्चय हे पविञ्र बनतात. म्हणून जेवणापूर्वी ए्नान 
अबशयकेले पाहिजे, 

प्राणायाम 

दुसरा 'प्राणायाम' त्या बाबतीतील प्रमाण असे आहे :- 

प्राणायामादशुद्धिक्षये ज्ञानदीसिरातिबेकख्यातेः ॥ योग. पा. २! मू. २ 

हे योगशास्रातील सुत्र आहे. जेव्हा माणूस प्राणायाम करतो तेव्हा क्षणोक्षणी उत्तरोत्तर अशुद्धीचानाश व 
ज्ञानाचा प्रकाश होत जातो. जो पर्यंत मुक्ती होत नाही तो पर्यंत त्याच्या आत्म्याचे ज्ञान सतत वाढत जाते. 





» अध्ययन व अध्यापन* र्ट तिसरा समुल्लास 





दह्यन्ते ध्मायमानानां घातूनां च यथा मला: । 

तथेन्द्रियाणां दद्यान्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌।। मर्‌ अ. ३।7ले. ७२ 

ऱै ज्या प्रमाणे अमीत तापविल्याने मुवर्णादी धातूंतील मळ नष्ट होऊन ते 
शुद्ध होतात त्या प्रमाणे प्राणायाम केल्याने मन आदी इंद्रियांचे दोष क्षीण होऊन ती निर्मळ बनतात. 


प्राणायामाचा विधि 

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां बा प्राणस्य । योगसूत़पा. (र्‌. ३४ 

ज्या प्रमाणे अति वेगाने वमन झाल्यास पोटातील अन्न व पाणी बाहेर पडते त्या प्रमाणे प्राणाला वेगाने 
बाहेर फेकून यथाशक्ती बाहेरच रोखून धरावे. जेव्हा बाहेर काढावयाचे असेल तेव्हा मूलेंद्रियाला वर ओढून वायू 
बाहेर फेकावा. जोपर्यत मूलेंद्रियाला वर ओढून धरले जाते तो पर्वत प्राण बाहेर राहतो. याच प्रमाणे प्राण जास्त 
वेळपर्यंत बाहेर राहू शकतो. जेव्हा गुदमरल्यासारखे होईल तेव्हा हळूहळू श्वास आत घ्यावा. परत हीच प्रक्रिया 
सामर्थ्य व इच्छा असेल तोपर्यंत करीत राहावे आणि त्याचवेळी मनातल्या मनात ओम्‌ चा जप करीत 
राहिल्याने आत्मा व मन ह्यांची पवित्रता व स्थिरता होत असते. 

(क़ 'बाह्मविषय' म्हणजे प्राणाला बाहेरच जास्त वेळ रोखून धरणे. दुसरा 'आभ्यन्तर' म्हणजे प्राणाला 
आतच जितका वेळ रोखून धरता येईल तितका वेळ रोखून धरणे. तिसरी 'स्तम्भवृत्ति' म्हणजे एकदाच जेथल्या 
तेथे प्राणाला यथाशक्ती रोखून धरणे. चोथा प्रकार 'बाह्याभ्यन्तराक्षेपी', म्हणजे प्राण आतून बाहेर जाऊ 
लागतो तेव्हा त्याच्या विरुद्ध त्याला बाहेरून आत घ्यावे आणि तो बाहेरुन आत येऊ लागताच त्याला आतून 
प्रक्ना मारून बाहेरच थोपवून धरावयाचे. अशा प्रकारे एकमेकांच्या विरुद्ध क्रिया केल्यास श्रास व उच्छूवास 
यांची गती थांबून प्राण आपल्या स्वाधीन होतो. त्यायोगे मन व इंद्रिये हौ आपल्या स्वाधीन राहतात, बळ व 
पुरुषार्थ वाढून बुद्धी तीव्र व सूक्षमरूप होत जाते त्यामुळे ती अत्यंत अवघड व सूक्ष्म विषयही चटकन ग्रहण करते. 
त्यायोगे माणसाच्या शरीरातील वीर्य संचय वाढतो आणि त्याला स्थिर बळ, पराक्रम व जितेंद्रियता प्राप्त 
झाल्याने तो थोड्याच काळात सवं शास्र समजून प्रकट करण्यात प्रवीण होतो. अशाच प्रकारे श्रीनेही योगाभ्यास 
करावा. भोजन, कपडालत्ता, बसणे, उठणे, बोलणे, चालणे, लहानमोठ्यांशी योग्य प्रकारे वागणे या बाबतीत 
उपदेश करावा. 


ब्रह्मयज्ञ 
संध्योपासनेला ब्रह्मयज्ञ असेही म्हणतात. तळहातावर 'आचमन' तेवढ्याच जलाने करावयाचे असते. 
जेवढे पाणी एका घोटात धशातून हृदयापर्यंत जाऊन पोहोचेल तेवढे तळहातावर धेऊन तळव्याचे मूळ व 
मध्यभाग यांना ओठ लावून ते पाणी प्राशन करावे. त्याहून जास्त अधवा कमी पाणी धेऊ नये. त्यायोगे 
घशातील कफ व पित्त निवृत्ति थोडी फार होते. त्यानंतर 'मार्जन' म्हणजे मधले व करंगळीच्या जवळचे बोट 
(मध्यमा व अनामिका) यांच्या टोकांनी डोळे वगैरे अवयवांवर पाणी शिंपडावे, त्याने आळसदूर होतो. आळस 
नसेल व पाणी नसेल तर मार्जन करू नये. त्यानंतर समंत्रक प्राणायाम, मनसारपरिक्रमण, उपस्थान नंतर परमेश्वराची 





सत्यार्थप्रकाश २९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


प्रार्धगाव डे मग 'अधमर्षण म्हणजे पाप करण्याची इच्छा देखील कधीही 
मनात येऊ देऊ नये. ही संध्योपासना एकांत स्थळी एकाग्रचित्ताने करावी. 

अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थित: । 

सात्रित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥। म्ठु. अ. ।लो. १०४ 

हेमनुस्मृतीतील वचन आहे. अपण्यात म्हणजे एकांत ठिकाणी जाऊन, सावधान होऊन, जलाशया जवळ 
राहून सावित्री म्हणजे गायी मंत्राचा उच्चार अर्थ समजून आणि त्याप्रमाणे आपले आचरण ठेऊन नित्य कर्मे 
करावीत परंतु हे मनातून करणे उत्तम होव. 

देवयज्ञ 


दुसरा देवयज्ञ. हा असिहोत्र आणि विद्वानांचा सत्संग व सेवा इत्यादीच्या द्वारे होतो. संध्या आणि 
अमिहोत्रसकाळी व संध्याकाळी असे दोनचवेळा करावे. दिवस व रात्र यांचे दोनच संधिकाळ असतात. डवर 
नाही. कमीत कमी एक तास ध्यान अवश्य करावे. ज्याप्रमाणे योगीजन समाधिस्थ होऊन परमेश्वराचे ध्यान 
करतात तशीच संध्योपासनाही करीत असावे. तसेच सूर्योदयानंतर आणि पूर्यास्ताच्या आधी, अमिहोत्र 
करण्याची वेळ आहे. त्यासाठी धातूची किंवा मातौची बेदी बनवावी. ही वेदी वरच्या बाजूस १२ किंवा (६ 
अंगुळे चौकोनी व तितकीच खोल आणि तळाशी ३ किंवा ४ अंगुळे रुंद असावी. या प्रमाणात वेदी बनवावी. 
(१२ अंगुळे म्हणजे एकवीत) वाच्या बाजूस जेवढी रंद असेल त्याच्या एक चतुर्थांश हंदी तळाशी असावी. 
शडे तिच्यामध्ये चंदन, पळस किंवा आंबा यांसारख्या श्रेष्ठ काष्ठांचे तुकडे वेदीच्या आकाराचे 

कापून रचावेत. त्यांच्या मध्यभागी अमी ठेवून पुन: त्यावर समिधा म्हणजे वर सांगितलेले लाकडाचे 

तुकडे रचावेत, एक प्रोक्षणीपात्र ७) असे आणि तिसरे प्रणीतापात्र €&ळरळनन्क. तसेच 
एक ६ अशा प्रकारची आज्यस्थाली म्हणजे तूप ठेवण्याचे भांडे व चमचा (१8... हे सोने, चांदी, 
अधवा लाकूड यांचा बनवून घ्यावा. प्रणीता व श्ोक्षणी पात्र पाणी ठेवण्यासाठी व हात धुण्यासाठी पाणी घेणे 
सुलभ व्हावे यांकरिता आहेत. नंतर ते तूप नीट पाहून घ्यावे आणि पुढील मंत्रांनी होम करावा:- 

ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुबर्बायत्रे$पानाय स्वाहा । स्वरादित्याय 
न्यानाय स्वाहा । : स्वरग्निबाय्बादित्येश्यः प्राणापानव्याने*य: 
स्वाहा ॥ इ, अमिहोत्राचा! लाता जास्त आहुत्या द्यावयाच्या असल्यास, 

विश्वानि वेब सबितर्दुरितानि परा सुब । यद्भदं तज्ञ आ सुज ॥ पडु. अ. ३०) मं. १ 

हामंत्र आणि पूर्वोक्त गाय्री मंत्र म्हणून. आगा. 'ओ' 'धू'ब नाग सर्व परमेश्वराची नावे 
आहेत, त्यांचे अर्थ पूर्वी सांगितले आहेत. 'स्वाहा' या शब्दांचा अर्थ हा आहे की आत्म्यामध्ये जसे ज्ञान असेल 
तसेच वाणीने बोलावे, त्याहून वेगळे बोलू नये. ज्या प्रमाणे परमेश्वराने सर्व प्राण्यांच्या सुखासाठी या जगातील 
सर्व पदार्थ निर्माण केले आहेत त्या प्रमाणे माणसांनीही परोपकारंकेला पाहिजे. 

होमाचे फळ 
(प्रश्न) होमाने काय उपकार होतो ? 
(उत्तर) सर्व लोक जाणतात की दुर्गंध युक्त वायु व पाणी यांपासून रोग होतात. रोगांमुळे गराण्यांना 


अध्ययन व अध्यापन ३० तिसरा समुल्लास 

















2 वाउलट सुगंधित वावु व पाणी यांच्या पासून आरोग्य ग्राप्त होते आणि रोग नष्ट झाल्याने मुख 
ग्रा होत असते. 

-|[प्रश्न) चंदन वरे धासून ते कुणाच्या अंगाला लावले अथवा तूप वगेरे खावयास दिले ठरतो मोठांउपकार 
होईल. परंतु चंदन व तूप अनीत जाळून व्यर्थ नष्ट करणे ही काही शहाणपणाची गोष्ट नाही. 

(उत्तर) तुम्हांला पदार्थविज्ञानाचे ज्ञान असते तर तुम्ही असे कधीच बोलला नसता. कारण कोणत्याही 
द्रव्याचा नाश होत नसतो. असे पाहा, जेथे होम होतो. तेथून दूर असणाऱ्या ठिकाणच्या पुरुषाचे नाक सुगंध 
ग्रहण करते. तसेच ते दुर्गंधही ग्रहण करते. यावरून समजून घ्या की अनीत टाकलेला पदार्थ सूक्ष्म होऊन 
प्रसारीत होऊन वायुबरोबर दूरवर जाऊन दुर्गंधाचा नाश करतो. 

(प्रश्न) असे असेल तर केशर, कस्तुरी, सुगंधी फुले, अत्तरे वगैरे घरात ठेवण्याने वायू सुगंधित होऊन 
सुखकारक होईल. 

(उत्तर) त्या सुगंधात ते सामर्थ्य नसते. त्यामुळे घरातील दूषित वायु बाहेर काढून शुद्ध वायु आत घेणे 
शक्‍य होत नाही. कारण त्यामध्ये ती भेदक शक्ती नसते, ते सामर्थ्य अभीमध्ये असते. तो दूषित वायु व 
दुर्गधयुक्त पदार्थ यांना छिन्नभिन्न व हलके बनवून बाहेर काढतो व पवित्र वायुला आत प्रविष्ठ करतो. 

(प्रश्न) तर मग मंत्र म्हणून होम करण्याचे काय प्रयोजन ? 

(उत्तर) मंत्रामध्ये जी वर्णने आहेत त्यांच्यावरून होमाचे फायदे कळतात आणिमंत्र वारंवार म्हटल्याने ते 
तोंडपाठ होतात. शिवाय वेदगंधांचे पठण-पाठण वररक्षणही होते, 

(प्रश्न) हा होम केला नाही तर पाप लागते काय ? 

(उत्तर) होय, कारण ज्या माणसाच्या शरीरापासून जेवा दुर्गंध उत्पन्न होऊन हवा व पाणी दूषित करून 
रोगांच्या उत्पत्तीचे निमित्त होऊन प्राण्यांना दुःख पोहचते, तेवढ्या प्रमाणात त्या माणसाला पाप लागते. म्हणून 
त्या पापाच्या निवारणार्थ तेवढा किंवा त्याहून अधिक सुगंध हवेत व पाण्यात पसरविला पाहिजे परंतु एखाद्या 
व्यक्तीला षाऊपिक घातल्याने फक्त तिलाच विशेष मुख मिळते. एकं ममुष्य जेवढे तूप व सुगंधी पदार्थ यांचे 
सेवन कतो तेवढ्या द्रव्याच्या होमाने लाखो मनुष्यांवर उपकार होतो. अर्धात माणसांनी तूप वगेरे उत्तम पदार्ध 
खाल्ले नाहीत तर त्यांचे शरीरव आत्मा यांचे बळ वाढणार नाही. म्हणून उत्तमोत्तम पदार्ध खाणे व खाऊ घालणे 
हेही इष्टच आहे. तरीपण होम करणे अधिक उचित व म्हणून अत्यावश्यक आहे. 

(प्रश्न) प्रत्येक माणसाने किती आहेती द्यावी ? एका-एका आहृतीचे परिमाण काय असावे ? 

(उत्तर) प्रत्येक व्यक्तीने सोळा सोळा आहुत्या द्याव्यात. प्रत्येक आहतीत सहा-सहामासे वजनाचे तूप 
असावे. आहृतीचे हे किमान परिमाण असून त्याहून जास्त केल्यास ते चांगलेच आहे. म्हणून आर्यवरशिरोमणी, 
महाशयक्रपि, महर्षी, राजे, महाराजे हे पुष्कळ होम करीत व करवीत असत. जोपर्वंत वा होमाचा प्रचार चालू 
होता तोपर्यंत या आर्यावर्त देशात रोगाचे नाव नवहते आणि तो सर्व सुखांनी परिपूर्ण होता. अजूनही होम 
प्रचलित झाला तर तशी सुस्थिती येऊ शकेल. यज्ञाचे दोन प्रकार आहेत. पहिला ब्रह्मयज्ञ यामध्ये अध्ययन- 
अध्यापन, संध्योपासन आणि ईश्वराची स्तुती, प्रार्थना व उपासना यांचा समावेश होतो. दुसरा देवयज्ञ यामध्ये 


सत्यार्थप्रकाश र? महर्षिदयानंद सरस्वती 











अमिहोत्रापासून' व आणिविद्वानांची सेवा व सत्संग यांचा समावेश होतो. तरीपण ब्रह्मचर्याश्रमात 
केवळ ब्रह्मयज्ञ व अमिहोत्रच करावयाचे असते. 

ब्राह्मणर्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमर्हति, राजन्यो द्दयस्य बैश्यो 
वेश्यस्येबेति । शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 
हे सुश्रुताच्या सूत्रस्थानाच्या दुसऱ्या अध्यायातील वचन आहे. ब्राहमण हे ब्राहमण, क्षत्रिव व बैश्व या तीन्ही 
वर्णांना, क्षत्रिय हा क्षत्रिय व वैश्य यांना आणि वैश्य हा केवळ वैश्य वर्णांच्या लोकांना मुंज करुन शिकवू 
शकतो. जो कुलीन शुभ गुणयुक्त शुद्र असेले तर त्यास मंत्रसंहिता सोडून सर्व शास्त्र शिकवावे. शुद्राने अध्ययन 
कावे. परंतु त्याचे उपनवन करू नये असे हे मत पुष्कळ आचार्यांचे आहे. नंतर शुद्राचे उपनयन आदार्याने 
करून यथायोग्य शिकवावे, 

पाचव्या किंवा आठव्या वर्षांपासून मुलांनी मुलांच्या शाळेत व मुलींनी मुलींच्या शाळेत जावे आणि 
खाली दिलेल्या नियमानुसार अध्ययनास प्रारंभ करावा :- 


ब्रह्मचर्याचा उपदेश 

घटत्रिशदाब्दिकं चर्यय गुरौ व्रैवैदिकं त्रतम्‌ । 

तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेब बा।। मरु. अ. ३ श्लो. ! 

अर्ध : आठव्या वर्षापासून छत्तीसाव्या वर्षापर्यत एकेका वेदाचे सांगोपांग अध्ययन करण्यास प्रत्येकी 
बारा बारा वर्षे लागतात असे मिळून छत्तीस अधिक आठ वर्षे बरोबर चव्येचाळीस वर्षे किंवा अठ वर्षे ब्रह्मचर्य 
व आधीची आठ मिळून सव्वीस वर्षे, किंवा नवव्या वर्षांपासून अध्ययन पूर्ण होईप्त ब्रहाचर्य पाळावे. 

पुरुषो वाब यज्ञस्तस्य यानि चतुर्वि « ति वर्षाणि तत्प़रातःसवनं चतुर्वि 
शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसबनं तदस्य बसबोउन्वायत्ता:प्राणा बाब बसव 
एते हीद « सर्व बासयन्ति ॥१॥ छा.उ.॥रण. ३ बं. ६१. 

हे छांदोग्य उपनिषदातील वचन आहे. ब्रह्मचर्य तीन प्रकारचे असते. कनिष्ठ ब्रह्मचर्य: जो पुरुष अन्नरसमय 
देह आणि पुरि म्हणजे देहात शयन करणारा जीवात्मा आहे, जो वज म्हणजे अत्यंत शुभगुणांनी युक्त व सत्कर्तव्य 
करतो, त्याने वयाच्या २४ वर्षापर्यंत जितेद्रिय म्हणजे ब्रह्मचारी राहून वेदादि विद्या आणि मुशिक्षण ग्रहण करवे. 
आणि विवाह केल्यानंतरही त्याने लंपटपणा न केल्यास त्याच्या शरीरातील प्राण बलवान बनून सर्व शुभ 
गुणांचा वास करविणारे होतात. ॥१॥| 

तश्षेदेतास्मिन्‌ बयसि किश्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प़राणा वसव इदं मे प्रातः सवनं 
माध्यन्दिन < सवनमनुसंतनुतेति माह प्राणनां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सी- 
येत्युद्धैज तत एत्यगदो ह भवति ॥॥२॥ छा.३ परप. (६ व. २ 

आयुष्याच्या या प्रथम चरणात आचायनि त्याला विद्या्यासामध्ये गुंतवावे आणि त्याला तसाच उपदेश 
करावा. ब्रहमचाऱ्यानेही असा निश्चय करावा कीं आयुष्याच्या या प्रथम अवस्थेत जर मी कडक ब्रहाचर्य पाळीन 





अध्ययन व अध्यापन डर तिसरा समुल्लास 








प 'शरीर आणि आत्मा दोन्ही निरोगी व बलवान बनतील आणि मा्ञे प्राण शुभगुणांना धारण करणारे 
ठरतील. हे'मनुंष्यानो ! तुम्ही अशा प्रकारे मुखांचा विस्तार करा. जेणेकरून मी ब्रह्मचर्य नष्ट करू नये. 
२४ वर्षानंतर मी गृहस्थाश्रमात प्रवेश करीन त्यावेळी मी नक्कीच रोगरहित असेन आणि माज्ञे आयुष्य ७०-८० 
वर्षांचे असेल. ॥२॥ 

अथ यानि चतुक्षत्वारि£ दर्षाणि तन्माध्यन्दिनं* बनं चतुक्षत्वारि ६ शदक्षरा 
ब्रि बरेष्टभं माध्यंदिन * सवन तदस्य रुठ्ठा अन्वायत्ता: प्राणा वाब रुद्रा एते 
हीद €र्ब रोदयन्ति ॥३॥ छा.2 परप. खं. (६1१. ३ 

मध्यम ब्रह्मचर्य : जो मरुष्य ४४ वर्षापर्यत ब्रह्मचारी राहून वेदाभ्यास करतो त्याचे प्राण, इंद्रिये, अंत:करण 
ब आत्मा बलिष्ठ बनून सर्व दुष्टांना रडविणारे व ्रेष्ठांचे पालन करणारें होतात. ॥३॥| 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किश्चिदुपतपेत्स ब्रुयात्प्राणा रुद्रा इदं मे 
माध्यन्दि ६ बनं तृतीयसबनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां ७ रुदणां मध्ये यज्ञो बा 
ब्रिलोप्सीयेत्युद्धैबं तत एत्यगदो ह भवति ॥४॥ छा. उ. प्रपा. ३। खं, (६॥ व. ४ 
तुम्ही सांगता त्याप्रमाणे मी या प्रथम वयात काही तपश्चर्या केली तर माजे हे रदररूप प्राणयुक्त मध्यम 
ब्रह्मचर्य सिद्ध होईल. हे ब्रह्मचाऱ्यानो ! तुम्ही हे ब्रह्मचर्य वाढवा. ज्याप्रमाणे मी या ब्रह्मचर्यांचा खंड न करता 
यजस्वरूप बनतो आणि त्याच आचार्य कुलातून येतो व रोगरहित बनतो, जसा हा ब्रह्मचारी उत्तम कार्य कातो 
ते तुम्ही करीत असावे. ॥४॥ 

अथ यान्यष्टाचत्बारि «शद्दर्षाणि तत्‌ तृतीयसवनमष्टाचत्बारि < 
शदक्षराजगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्रायत्ता: प्राणा बाबदित्या 
एते हीद< सर्बमाददते ॥५॥ छांउ-श्रपा. ३ खे. १६ व. ५ 

उत्तम ब्रह्मचर्य : हे ४८ वर्षापरयंतचे तिसऱया प्रकारचे ब्रह्मचर्य होय, जसा ४८ अक्षरांचा जगती छंद आहे. 
त्या प्रमाणे जो वयाच्या अड्रेचाळिप वर्षापर्यंत यथायोग्य ब्रह्मचर्याचे पालन करतो त्याचे प्राण. अनुकूल बनून सर्व 
विद्यांचे ग्रहण करतात. ॥५॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ बयसि किश्चिदुपतपेत्स, ्रूयात्‌ प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय - 
वेळ रम्य माहे प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो बिलोप्सीयेत्युद्धेच 
तत त्यगदो हेब भजति ॥६॥ छा 7 उण लं. १६१ ६ 

जे आचार्य आणि मातापिता आपल्या मुलांना प्रथम वयात विद्या व गुणग्रहण करण्यासाठी तपस्वी 
बनवितात व त्याचाच उपदेश करतात; आणि जी मुले स्वयं अखंडित ब्रह्मचर्याचे पालनाने व तिसऱ्या उत्तम 
वरहमचर्याचे सेवन करून पूर्ण म्हणजे चारशे वर्षांचे आयुष्य वाढवितात त्या प्रमाणे तुम्हीही आपले आयुष्य 
वाढवा. कारण जे लोक हे ब्रह्मचर्य प्राम केल्यावर त्याला खंडित करीत नाहीत ते सर्व प्रकारे निरोगी बनून धर्म, 
अर्थ, काम व मोक्ष प्राम करतात ॥६॥ 


सत्यार्थप्रकाश डे महर्षि दयानंद सरस्वती 








त्रिवाहाचा काळ 

चतस्त्रो$बस्था: शरीरस्य वृद्धियोजनं य किश्चित्परिहाणिश्वेति । 
आषोडशादवृद्धिः । आपश्चर्बिशतेयौबनम्‌। आचत्वारिंशत: सम्पूर्णता । तत: 
किश्चित्परिहाणिश्वेति। 

पश्चर्विशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु घोडशे । 

समत्वागतबीर्यो तौ जानीयात्कुशलो भिघक्‌॥ र्‌. सतस्वान !. अ. ३९) लो. (३ 

हे सुश्रुताच्या सूत्र स्थानातील वचन आहे. 

या शरीराच्या चार अवस्था आहेत, एक (वृद्धि). (६ व्या वर्षांपासून २५ व्या वर्षापर्यंत सर्व धातूंची वाढ 
होते. दुसरी (यौवन) २५ व्या वर्षांच्या अखेरपासून २६ व्या वर्षाच्या प्रारंभी. 2७ त्सिरी 
(संपूर्णत) २५ व्या वर्षापासून ४० व्या वर्षांपर्यंत सर्व धातूंची पुष्टी होते. चोथी (किश्चितपरिहाणि) जेव्हा 
संपूर्ण शरीरातील सांगोपांग सर्व धातू पुष्ट होऊन पूर्णत्वास ग्राप् होतात. त्यांनतर जो धातू वाढतो तो शरीरात 
राहत नाही. तो स्वप्नावस्था व धाम वगैरे द्वारे बाहेर निघून जातो. म्हणून ४० बे वर्ष ही विवाहासाठी उत्तम वेळ 
होय. तरी पण ४८ व्या वर्षी लष करणे हे उत्तमोत्तम होय. 

(प्रश्न) हा बरह्मचर्याचा नियम स्री आणि पुरुष या दोघांनाही समानपणे लागू होतो का ? 

(उत्तर) नाही. पुरुष २५ व्या वर्षांपर्यंत ब्रह्मचर्य पाळतो तेव्हा कन्येने !६ व्या वर्षापर्यंत ते पाळावे. पुरुष 
३० व्या वर्षांपर्यंत ब्रह्मचारी राहिला तर ख्रीने !७ व्या वर्षांपर्यंत राहावे. पुरुष ३६ व्या वर्षापर्यंत ब्रह्मचारी 
राहिला तर ख्रीने १८ वर्षा पर्यंत. पुरुषाने ४० वर्षापर्यंत ब्ह्मचर्याचे पालन केले तर ख्रीने २० वर्षापर्यंत ते 
करावे, पुरुष ४४ वर्षापर्यंत ब्रह्मचारी राहिला तर श्रीने २२ वर्षे ब्रह्मचारी राहावे. पुरुषाने ४८ वर्षे ब्रह्मचर्य 
पाळले तर स्रीने २४ वर्षे ब्रह्मचर्य पाळावे. ४८ वर्षाहून अधिक पुरुषाने आणि २४ वर्षांहून अधिक ख्रीने 
ब्रहमचर्याचे पालन करू नये. अर्थात ज्यांना लभ करावयाचे आहे अशा स्रीपुरुषांसाठी हा नियम आहे. ज्यांना 
लस्च करावयाचे नसेल ते आमरण ब्रह्मचारी राहू शकत असतील तर त्यांनी खुशाल तसे राहावे. परंतु हे काम 
पूर्ण विद्या प्राप्त केलेल्या, जितेंद्रिय व निर्दोष योगी त्रीपुरुषांचे आहे. कामवासनेचा आवेग थोपवून धरून 
इंद्रियांना आपल्या ताब्यात ठेवणे हे अत्यंत अवघड काम आहे. 

यम ब नियम 

क्रतं च स्वाध्यायप्रबचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रबचने च। 
तपश्च स्वाध्यायप्रबचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 
शमशक्च स्वाध्यायप्रबचने च । अग्नयक्ष स्वाध्यायप्रबचने च। 
अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रबचने च। अतिथयश्न स्वाध्यायप्रबचने च॒। 
मानुषं च स्वाध्यायप्रबचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रबचने च। 
प्रजनक्ष स्वाध्यायप्रब्चने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रबचने च। तै. शिक्षावल्ली. अनु. ९ 


अध्ययन व अध्यापन 34 तिसरा समुल्लास 





व्डि उपनिषदातील वचन आहे. हे अध्ययन-अध्यापन करणाऱ्यांचे निवम आहेत. (क्रतं) यधार्ध 
आचरणाने शिकावे व शिकवावे. (सत्यं) सत्याचरणाने सत्यविद्यांचे अध्ययन-अध्यापन करावे. (तप: ) तपस्वी 
म्हणजे धर्मानुष्ठान कीत वेदादि शाख्रे शिकावी व शिकवावीत. (दम:) बाह्या इंद्रियांना दुराचरणांपासून रोखून 
शिकावे व शिकवावे. (शम:) मनाच्या वृत्तीला सर्व प्रकारच्या दोषांपासून अलिप्त ठेवून अध्ययन-अध्यापन 
करावे. (अमय:) आहवनीय अली आणि विद्युत आदींची जाणून घेऊन शिकावे व शिकवावे. (अमिहोत्र) 
अलिहोत्र करीत अध्ययन-अध्यापन करावे. (अतिथय:) अतिथींची सेवा करीत शिकावे व शिकवावे. (मामुषं) 
मानवी व्यवहार यथायोग्य करीत शिकावे व शिकवावे. (प्रजा) संतान व राज्य यांचे पालन करीत अध्ययन- 
अध्यापन करवे, (प्रज) वीर्याचे रक्षण व वृद्धी करीत शिकावे व शिकवावे. (प्रजाति:) आपली मुले व शिष्य 
यांचे पालन करीत अध्ययन-अध्यापन करावे. 

यम पाच प्रकारचे आहेत 

यमान्‌ सेजेत सततं न नियमान्‌ केबलान्‌ बुध: 
यमान्पतत्यकुर्बाणो नियमान्‌ केबलान्‌ भजन्‌॥ मरु अ. ४ लो. २०४ 
तत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ योगसूत ग. २ तू. ३० 

अर्ध : (अहिंसा) वैरत्याग, (सत्य), खरे मानणे, खरे बोलणे व खरे करणे, (अस्तेय) मन, वचन व 
कर्माह्रारे होणाऱ्या चोरीचा त्याग करणे. (ब्रह्मचर्य) जननेंद्रियाचा संयम आणि (अपरिह) अत्यंत लोभ व 
लालसा न धरणे व स्वत्व-अभिमान रहित बनणे या पाच यमांचे अवलंबन नेहमी करावे, आता नियमांचे पालन 
कणे, म्हणजे 

शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्चर प्रणिधानानि नियमा: ॥ गोगसूजपा. २।तृ. ३२ 
(शौच) म्हणजे स्नानादींनी पवित्रता, (सन्तोष) सम्यक प्रसन्न होऊन निरुद्यमी राहणे म्हणजे संतोष नव्हे 
तर होऊ शकेल तेवढा पुरुषार्थ करणे, हानी अथवा लाभ झाल्यास त्याबद्दल दु:ख किंवा आनंद न मानणे, 
(तप) म्हणजे कष्ट सहन करूनही धर्मयुक्त कृत्यांचे अनुष्ठान करणे, (स्वाध्याय) शिकणे व शिकविणे, 
(ईश्नराणिधान) ईश्वराची विशेष भक्ती करून आत्म्याला समर्पित ठेवणे यांना पाच नियम म्हणतात. यमांखेरीज 
केवळ या नियमांचे पालन करू नये. यम व नियम या दोहोंचे पालन करावे. 

जोयमांचा त्याग करून फक्त नियमांचे पालन करतो त्याची उन्नती होत नाही, उलट त्याची अधोगती होते. 
कामात्मता न प्रशस्ता न 

काम्यो हि बेदाधिगम: कर्मयोगश्व बैदिक: ॥ मउ. अ. २) इलो. २ 

अर्ध : अत्यंत कामातुरता व निष्कामता कुणासही उत्तम नसते. कारण कामना (इच्छा) बाळगली नाही 
तरवेदांचे ज्ञान व वेदविहित कर्मादी उत्तम कामे कोणाकडूनही होणार नाहीत. म्हणून, 

स्वाध्यायेन व्रतेहोमिस्गरौजिद्येनेज्यया 


रायळ डड ळक अ. २ ऱलो. २८ 


अर्ध : (स्वाध्याय) सर्व विद्यांचे अध्ययन-अध्यापन, (व्रत) ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियमांचे 





सत्यार्थ प्रकाश डं महर्षि दयानंद सरस्वती 








डन (होम) अमिहोत्रादी होम, सत्याचे ग्रहण, असत्याचा त्याग आणि सत्य वि्यांचे दान, (बेविदरेन) वेदस्थ 
कर्मोपासना, ज्ञान व विद्या यांचे ग्रहण, (इज्यवा) पाक्षिक इष्टादि; (सुतै:) पुप्रजाजनन, (महाय:) ब्रह्म, देव, 
पितृ, वैश्वदेव आणि अतिथी यांची सेवारूपी पंचमहायज्ञ आणि (जनः) अमिश्ेमादी आणि शिल्पविद्याविज्ञानादि 
यज्ञांचे सेवन यांच्याद्वारे या शरीराला ब्राह्मी म्हणजे बेद व परमेश्वर यांच्या भक्तीचा आधार असणारे ब्राह्मणाचे 
शरीर बनवले जाते. या साधनांखेरीज ब्राह्मणशगीर बनू शकत नाही. 

इन्द्रियाणां बिचरतां विषयेष्बपहारिु 

संयमे यत्नमातिष्टेद्रिद्वान्‌ यन्तेब बाजिनाम्‌॥। ५३. अ. २) हलो. ८८ 

अर्थ ; ज्याप्रमाणे विद्वान सारथी घोड्यांना ताब्यात ठेवतो, त्याप्रमाणे मनाला व आत्म्याला असत्य, 
वाईट कामांमध्ये ओढणाऱ्या विषयवासनांमध्ये विचरण करणाऱ्या इंद्रियांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयल सर्व 
प्रकारे करावा. कारण, 

इन्द्रियाणां प्रसज्वेन दोषमूच्छत्ससंशयम्‌ । 

सन्चियम्य तु तान्येब ततः सिद्दि नियच्छति ॥ मठ. अ. २र्लो. ९३ 

अर्थ : जीवात्मा इंद्रियांच्या आधीन होळन नक्कीच मोठमोठ्या दोषांना अंगीकारतो. पातु जेव्हा तो 
इंद्रियांवर ताबा मिळवितो तेव्हाच त्याला सिद्धी प्राप् होते. 

बेदास्त्यागश्च यज्ञाश्व नियमाश्व तपांसि च । 

बरिप्रदुष्टभावस्य सिद्दि गच्छन्ति कर्हिचित्‌॥। मम. अ. २! लो. ९५ 

जो दुराचारी अजितेंद्रिय पुरुष आहे, त्याची वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप व इतर चांगली कामे कधीच 
सिद्धीस जात नाहीत. 

बेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैत्र नैत्यके । 
नानुरोधो$स्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चै हि॥॥१॥ म्ठु.अ. २|एलो. (०५ 

वेदांचे अध्यवन- अध्यापन, संध्योपासनादी पंचमहायज्ञ आणि होममंत्र यांमध्ये अनध्याय (पुटी) विषयक 


* अनुरोध (आग्रह) नाही. ॥१॥ 


नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌। 


'पुण्यमनध्यायबषट्कृतम्‌ ॥।२॥ जु. अ.२ श्लो. (०६ 
क आ अभध्याय नसतो. ज्याप्रमाणे श्रासोच्छूबास सतत केला जातो, तो थांबविला जात 
जाही, त्याप्रमाणे नित्यकर्मे दरोज केली पाहिजेत, एक दिवसही त्यांत खंड पडता कामा नये, कारण अनध्यास 
दिवशीही अमिहोत्रादी उत्तम कर्म केल्याने पुण्य मिळते. ज्याप्रमाणे खोटे बोलणे हे नेहमीच पाप असते आणि 
बरे बोलण्यात सदा पुण्य असते त्याचप्रमाणे वाईट कृत्ये करण्यामध्ये नेहमी अनध्याय असतो आणि चांगली 
कृत्ये करण्यात सदेव स्वाध्यायच असतो. ॥२॥ 

अभिबादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेज्िनः । 

चत्वारि तस्य वर्द्न्त आयुर्विद्यायशोबलम्‌॥ मदु.अ:२!ऱ्लो. (२! 


अध्ययन व अध्यापन ३६ तिसरा समुल्लास 








् असतो आणि विद्वान व वृद्ध यांची सेवा करतो त्याचे आयुष्य, विद्या, कीर्ती वबल 
या चार गोष्टी नेहमी वाढत राहतात. जो असे करीत ाही त्याच्या या चार गोष्टी वृद्धिगत होत नाहीत. 
आहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयो$नुशासनम्‌। 

बाक्‌ चैत्र मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥॥१॥| प्नु.अ. २! नो. १५१ 
विद्वान आणि विद्यार्थी यांना उचित आहे की त्यांनी वैरबुद्धी सोडून सर्व मानव कल्याणाच्या मार्गाचा 
उपदेश करावा; तसेच उपदेशकरणाऱ्याने नेहमी मधुर, सुशीतल वाणी बोलावी. धर्माची उन्नती इच्छिणाऱ्याने 
नेहमी सत्याचरण करावे आणि सत्यांचाच उपदेश करावा. ॥!॥ 

यस्य बाड्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । 

सवे सर्वमवाप्नोति ब्रेदान्तोपगतं फलम्‌ २॥ न २ हलो. १६७ 
ज्या मनुष्याची वाणी आणि मन मेव शुद्ध व सुरक्षित असते त्यालाच सर्व वेदान्त म्हणजे सर्व वेदांचे 
सिद्धांतरूपी फळ प्राप् होते. ॥२॥ 

संमानादू ब्राह्मणो नित्यमुद्टिजेत ज्रिषाविव । 

अमृतस्येन सर्बदा ॥। मरु. अ. २1 इलो. (६२ 
जो ब्राह्मण सन्मानाला विषाप्रमाणे सदा धाबसो आणि. अमृताप्रमाणे अपमानाची इृच्छा बाळगतो तोच 
समग्र वेद व परमेश्वर यांना जाणतो. 

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विज: शनै: । 

गुरौ बसन ब्रह्माधिगमिकं तप: ॥। 5.३. २ इलो. (६४ 
पन ले आहे असा द्िज ब्रह्मचारी कुमार आणिब्रहचारिणी कऱ्या यांनी हळू-हळू 
बेदार्थ ज्ञानरूपी उत्तम तप वाढवीत जावे. 

योउनधीत्य ड्विजो अववनबकुविते श्रमम्‌। 

स जीबन्नेब शूदत्वमाशु 'खान्बय: ॥ मु. अ. २ एलो. १६८ 
जो कोणी वेदांचे अध्यवन करण्याऐवजी दुसऱ्याच गोष्टीसाठी श्रम करतो तो लवकरच आपल्या 
पुत्रपौज्रांसह शूदरत्वास प्राप्त होतो. 


ब्रह्मचाऱ्याची बरिशेष कर्तव्ये 

वर्जयेन्मधुमांसश्व गन्थं माल्यं रसान्‌ स्त्रिय: । 

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिना चैवािसनम्‌॥ १॥ :उ. अ. २।एलो. (७५ 

ब्रह्मचारी आणि ब्रह्मचारिणी यांनी मद्य, मांम, गंध, माला, रस, ख्री-पुरुषसंग, आंबट पदार्थ, प्राण्यांची 
हिंसा करणे सोडावे. ॥!!॥ 

अभ्यज्ञूमज्जन चाक्ष्णो रूपानच्छत्रधारणम्‌ | 

कामं क्रोधं च लोभं न नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥२॥ :र्‍. ३. २। हलो. (७८ 

अंगांचे मर्दन, विनाकारण जननेंद्रियाला स्पर्श, डोळ्यांत अंजन, पादद्राणे व छत्री यांचा वापर, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्थया, द्वेष, नाच, गाणे व बजावणे सोडावे. ।२॥ 


सवबप्काशता रका लक्कक्ल्त्कत महर्षि दयानंद सरस्वती 














दूतं च जनवादं च परिबादं तथानृतम्‌ । 

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥॥३॥ मनु. अ. २ इलो. (७९ 

जुगार, इतरांची चर्चा व निंदा मिथ्या भाषण, ख्रिवांचे दर्शन, आश्रय, इतरांचे नुकसान वगैरे कुकर्मे 
कायमची सोडून द्यावीत. ॥३॥ 

एकः शयीत सर्वत्र नरेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । 

कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥४॥॥ मु. अ. २! ऱलो. (८० 

नेहमी एकट्याने झोपावे, कधीही वौर्वस्खलन करू नये; जो कोणी कामवासनेने वीर्यपात करील त्याने 
आपल्या ब्रह्मचर्य्रताचा नाशच केला असे समजावे. ॥४॥ 

गुरूचा उपदेश 
1 

सत्यं बद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद: । आचार्य्याय प्रियं धनमाहत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:। सत्यान्ञ प्रमदितव्यम्‌ । धर्माज्ञ प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्याय प्रबचनाथ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृ- 
कार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ मातृदेबो भ्र । पितृदेवो भ । आचारय्यदेबो 
भव । अतिथिदेबो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो 
इतराणि । यान्यस्माक* सुचरितानि तानि त्बयोपास्यानि नो इतराणि ॥२॥ ये 
के चास्मच्छे यांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्नसितव्यम्‌ । श्रद्धया 
देयम्‌ । अश्रद्धयाइदेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संज्रिदा 
देयम्‌ ॥३॥ अथ यदि ते कर्मवचिकित्सा वा वृत्तजिचिकित्सा वा स्यात्‌ ये तत्र 
ब्राह्मणा: समदर्शिनी युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः 2० तत्र 
बत्तेरन्‌ । तथा तत्र वत्तेथा: ॥४॥ एष आदेश एष उपदेश एषा 1 
एतदनुशासनम्‌। एजमुपासितव्यम्‌। एबमु चैतदुपास्यम्‌ ॥५॥॥ तैति. उ.शि. अन (! 

आचार्याने आपल्या अंतेवासियांना म्हणजे शिष्य व शिष्या यांना असा उपदेश करावा की, तूनेहमी खरे 
बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहित बनून शीक व शिकव, पूर्ण ब्रह्मचारी राहून सर्व विद्यांचे ग्रहण कर, आचार्याला 
प्रिय धन देन विवाह करून प्रजोत्यादन कर, प्रमादाने सत्याला कधी सोडू नको, प्रमादाने धर्माचा त्याग करू 
नको. प्रमादाने आरोग्य व चातुर्य सोडू नको. प्रमादाने अध्ययन व अध्यापन कधी सोडूनको. देव, विद्वान आणि 
माता-पिता इत्यादींच्या सेवेत प्रमाद करू नको. विद्वानांप्रमाणेच माता, पिता, आचार्वव अतिथी यांची सदैव 
सेवा कर, सत्यभाषणादि जी आनंदित धर्मवुक्त कर्मे आहेत ती तू कर. त्याउलट मिध्याभाषणादि कर्मे कधीही 
करू नको. आमची जी सुरचास्रि म्हणजे धर्मयुक्त कर्मे असतील त्यांचे ग्रहण कर, आमच्या पापाचरणाचे अनुकरण 
कधीही करू नको. आमच्या मध्ये जे कोणी उत्तम धर्मात्मा ब्राह्मण आहे, त्यांच्याजवळ बैस आणि त्यांच्यावरच 





अध्ययन व अध्यापन ड्ट तिसरा समुल्लास 





"- ठेव. श्रद्धेने द्यावे, अश्रद्धेने द्यावे, आपल्याला शोभेल असे द्यावे, लज्जेने द्यावे, भीतीने द्यावे आणि 
प्रत्ज्िनेही द्यावे. जेव्हा कधी तुझ्या मनात कर्म, शील व उपासना ज्ञान यांच्या बाबतीत कसलाही संशय उत्पन्न 
होईल तेव्हा समदर्शी, पक्षपातरहित योगी-अयोगी, आर्द्रचित्त, धर्माची कामना करणारे, धर्मात्मे जसे 
धर्ममार्गावरून चालत असतील तसाच तूही वाग. हाच आदेश, हाच उपदेश, हौच वेद उपनिषदांची शिकवण 
आहे. याप्रमाणेच वागले पाहिजे आणि आपले आचरण सुधारले पाहिजे. 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कॉर्हिचित्‌ । 

यद्यद्धि कुरुते किश्चित्‌ तत्तत्कामस्य 'चेटितम्‌॥ मनु. अ. २ श्लो. ५ 
माणसांनी निश्चय केला पाहिजे की, निष्काम पुरुषामध्ये नत्रांचा संकोच व विकास होणे पुद्धा सरबधैव 
असंभव आहे. यावरून असे सिद्ध होते की जे कोणी जे जे काही करतो ते ते प्रयल व कामना यांच्या 
विरहित नसते. 

आचार: परमो धर्म: थ्रृत्युक्तः स्मार्त एब च । 

तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मब्ान्‌ द्विज: ॥१॥ मरु. अ. !। ऱलो. १०८ 
सांगणे, ऐकणे, ऐकविणे, शिकणे, शिकविणे यांचा निष्कर्ष हाच की वेद आणि वेदानुकूल स्मृती 
यांमध्ये प्रतिपादन केलेल्या धर्माचे आचरण करावे. म्हणून सदैव धर्माचरण करीत राहावे. ॥१॥ 
आचाराद्विच्युतो विप्रो न बेदफलमश्रुते। 

आचारेण तु संयुक्त: सम्पूर्णकलभाग्भब्रेत्‌ ॥२॥ मरु. अ. !। इलो. (०९ 
कारण जो धर्माघरण रहित असतो त्याला वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूपी फळ प्राप् होऊ शकत नाही; 
आणि जो विद्या शिकून धर्माचरण करतो त्यालाच संपूर्ण मुख प्राप् होते. | २॥| 

यो$बमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विज: । 

स साधुभिर्बहिष्कार्यो र 'नास्तिको बेदनिन्दक: ॥१॥ मज. अ. २) श्लो. २! 
जो वेद आणिवेदानुकूल आप्त पुरुषांनी रचलेली शास्रे यांचा अपमान करतो त्या वेदर्गिदक नास्तिकाला 
जाति, पांति व देश यांतून बहिष्कृत केले पाहिजे. कारण, 

श्रुतिः स्मृतिः सदाचार: स्वस्य च प्रियमात्मन: । 

एतच्चातुर्निथं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥।१॥ मरु.अ. २! ऱलो. !२ 
श्रुती वेद, स्मृती वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृती आदि शास्र, सत्युरुषांचे आचरण म्हणजे सनातन वेदांद्रारे 
परमेश्वर प्रतिपादित कर्मे आणि आपल्या आत्म्याला प्रिय ज्याची आत्मा इच्छा करतो जसे सत्य भाषण धर्माची 
चार लक्षणे आहेत. म्हणजे त्यावरूनच धर्म व अधर्म यांचा निर्णय होतो. पक्षपातरहित न्याय व सत्य यांचे ग्रहण 
करणारे आणि असत्याचा संपूर्ण त्याग करणारे जे आचरण त्याचेच नाव धर्म असून त्याच्या उलट असणारे 
पक्षपात सहित अन्यायाचरण, सत्याचा त्याग व असत्याचे ग्रहण करणारे जे कर्म त्यालाच अधर्म असे म्हणतात. 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं त्िधीयते । 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: ॥ मनु. अ. २।शलो. (३ 
सत्यार्थ प्रकाश ३९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








ऱ् 


जे पुरुष (अर्थ) सुवर्णादिरले आणि (काम) ब्रीसंग आदिमध्ये आसक्त नाहीतत्यांनाच धर्माचे शान प्रा 
होते. जे धर्मज्ञानाची इच्छा बाळगतात त्यांनी वेदांद्ाे धर्माचा निर्णय करावा. कारण धर्म आणि अधर्म यांचा 
निर्णय वेदांशिवाय नीट होत नाही. 

चारही वर्णास शिक्षणाची आवश्यकता 

अशा प्रकारे आचार्याने आपल्या शिष्यांना उपदेश करावा. विशेषत: राजा, इतर क्षत्रिय, वैय आणि 
उत्तम शुट यांच्याकडूनही त्याने विद्याभ्यास अवश्य करवून घ्यावा. कारण फक्त ब्राह्मणांनीच विद्याभ्यास केला 
आणि क्षत्रियादी मंडळींनी तो केला नाही तर विद्या, धर्म, राज्य, व धन यांची वृद्धी कधीही होऊ शकत नाही. 
काण ब्राह्मण केवळ अध्यवन-अध्यापनाने आणि क्षत्रियादिकांकडून उपजीविकेचे साधन मिळवू शकतात. 
उदरनिर्वाहाचे आधिन आणि क्षत्रियादिकांना आज्ञा देण्याचे व यथावत परीक्षा करून त्यांना शिक्षा देण्याचे 
सामर्थ्य नसल्यामुळे ब्राह्मणादी मर्व वर्ण पाखंडात फसतात; आणि जेव्हा क्षत्रियादी विद्ठान बनतात तेव्हा 
ब्राह्मणही अधिक विद्याभ्यास करतात व धर्माच्या मार्गाने चालतात. शिवाय त्या क्षत्रियादी विद्वानांसमोर ते 
पाखंड व खोटेपणाही करू शकत माहीत. जेव्हा क्षजियादी विद्वान असतात तेव्ह ब्राह्मण आपल्या मनाप्रमाणे 
वागतात व मनात येईल तसे करतात व कगयला लावतात. म्हणून आपले कल्याण व्हावे असे ब्राह्मणांना वाटत 
असेल तरत्यांनी क्षत्रियादिकांना वेदादी सत्यशास्रांचा अभ्यास करावयास लावण्यासाठी अधिक प्रयल करावेत. 
कारण क्षत्रियादी लोकच विद्या, धर्म, राज्य आणि लक्ष्मी यांची वृद्धी करणारे असतात, ते कधी भिक्षांदिही करीत 
नाहीत. त्यामुळे ते विद्याव्यवहाराच्या बाबतीत पक्षपातीही होऊ शकत नाहीत आणि जेव्हा सर्व वणांमध्ये 
विद्येचा व सुशिक्षणाचा प्रचार झालेला असतो तेव्हा कोणालाही पाखंडरपी, अ्धर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार चालविणे 
शक्‍य नसते. यावरून असे सिद्ध होते की क्षत्रियादिकांना नियमानुसार चालविणार ब्राह्मण व संन्यासी असतात 
तरब्राह्मण व संन्यासी यांना मुनियमानुसार चालविणार क्त्रियादि असतात. म्हणून सर्व वणांच्या ्रीपुरांमध्ये 
विद्या व धर्म यांचा प्रचार अवश्य झाला पाहिजे. 

सत्यासत्याची पंचविध परीक्षा 

आता जे काही अध्ययन- अध्यापन होत आहे ते बांगल्या प्रकारे परीक्षा करून होणे योग्य होईल. परीक्षा 
पाच प्रकारांनी होत असते. 

१) जे-जे ईश्वराचे गुण, कर्म, स्वभाव आणिवेदांना अनुकूल असेल ते-ते सत्य असून त्याच्या विरुद्ध 
असत्य आहे. 

२) जे-जे सृटक्रमाला अनुकूल असेल ते-ते सत्य आहे; आणि जे जे सृहि्रमाच्या विरुद्ध आहे ते सर्व 
असत्य आहे जसे कोणी म्हटले-माता पिता संयोगाशिवाय पुत्र उत्पन्न झाला हे कधन सृष्टिक्रम विरूध्द 
असल्याने सर्वथा असत्य आहे. 

३) 'आप्त' म्हणजे धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटी यांचा सत्संग वठेपदेश'यांच्याशी जे काही 
अनुकूल असेल ते सारे ग्राह्म व प्रतिकूल असणारे ठे त्याज्य आहे. 


अध्ययन व अध्यापन ड्ठ त्सिरा समुल्लास 











४) आपल्या आत्म्याचे पाकिय व विद्या यांना अनुकूल जसे मला मुख प्रिय असते ब दुःख अप्रिय असते. 
व म्हणून म कोणाला दुःख अवा सुख दिल्यास तोही दु:खी अधवा आनंदी होईल, 
अपे समजावे. 

५) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिद्व, अर्थापत्ति, संभव आणि अभाव या आठ प्रमाणांपैकी 
प्रत्यक्ष प्रमाणाच्या लक्षणादींची जी सूत्रे आम्ही खाली दिली आहेत ती सर्व न्यावशास्तराच्या प्रथम व द्वितीय 
अध्यायांतील समजावीत. 

अष्टविध प्रमाणांची व्याख्या 

इन्वरियार्थ सकन्चिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यबसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌॥ न्याय अ. !,आ. !। तू ६ 

प्रत्यक्ष प्रमाण :- श्रोञ, त्वचा, चक्षु, जिह्चा व प्राण यांचा शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध यांच्याशी जो 
अव्यवहित म्हणजे आवरणरहित संबंध असतो आणि इंद्रियांशी मनाचा व मनाशी आल्म्याचा पंयोग, होन जे 
जान उत्पन होते. त्याला प्रत्यक्ष (ज्ञान) म्हणतात. परंतु जे व्यपदेश्य म्हणजे संज्ञासंज्ीच्या संबंधातून उत्पन्न होते 
ते जान प्रत्यक्ष ज्ञान नव्हे. उदाहरणार्थ, एकाने दुसऱ्याला सांगितले की, 'पाणी घेऊन ये.' त्याप्रमाणे गो पाणी 
आणूप त्याच्या जवळ ठेवून म्हणाला की, 'हे पाणी आहे, ' पु तेथे 'पाणी' या दोन अक्षांची संज्ञा आणणार. 
किंवा मागविणारा पाहू शकत नाही, पं ज्या पदार्थाचे नाव पाणी असे आहे तोच प्रतयक्ष असतो, अशा प्रकारे 
शब्दापासून जे ज्ञान ठन्न होते तो शब्द प्रमाणाचा विषय आहे. 'अव्यभिचारी' म्हणजे काय ? एखाद्याने 
रात्रीच्या वेळी खांब पाहून तो पुरुष आहे असे गृहीत धरले; परंतु दिवसा तो खांब पाहिल्यावर रात्रीचे पुरुषज़्ान 
नष्टहोऊन स्तंभज्ञान झाले. अशा विनाशी ज्ञानाला व्यभिचारी म्हणतात. प्रत्यक्ष ज्ञान असे नसते म्हणून त्याला 
'अब्याभिचारी* असे म्हणतात. 'व्यवसायात्मक:' कोणी तरी दुरून नदीतील वाळू पाहून म्हणाला, 'तेथे वस्रे 
वाळत घातली आहेत की पाणी आहे की आणखी काही आहे. किंवा 'तो देवदत्त उभा आहे की यज्ञदत्त?' 
याचा अर्ध असा की'जो पर्यंत नक्की काही सांगता येत नाही तोपर्यंत ते प्रत्यक्ष ज्ञान नसते. मात्र जे ज्ञान 
अब्यपदेश्य, अव्यभिचारी व निश्चयात्मक ज्ञान असते त्यालाच प्रत्यक्ष ज्ञान असे म्हणतात. 


दुसरे अनुमान : 
अथ तत्पूर्वकं त्रिव्रिधमनुमानं पूर्वजच्छेषबत्सामान्यतो दृष्ट ॥ 
न्याय. अ. (आ. १ सू. ५ 

प्रत्यक्ष पूर्वक अभ्रत्यक्षाचे ज्ञान म्हणजे अनुमान. एखाद्या पदार्थाचा एक देश (अवयव) अधवा संपूर्ण 
पदार्ध एखाद्या ठिकाणी अथवा कोणत्याही काळी प्रत्यक्ष दिसला असेल तर त्यावरून दूरस्थ सहचारी एके 
ठिकाणी प्रत्यक्ष झाल्याने अदृ्ट अवयवीचे जे ज्ञान प्राप्त होते त्याला अनुमान असे म्हणतात. उदाहरणार्ध मुलाला 
पाहून त्याच्या पित्याचे, पर्वतादी ठिकाणी धूर पाहून अलीचे आणि जगातील. सुखदुःखे पाहून पूर्वजन्माचे ज्ञान 
होते. हे अनुंमान तीन प्रकारचे असते. 


पक्का ०02 का नल १ महर्षि दयानंद सरस्वती 





१) 'पर्ववत': कारणाला पाहून जेथे कार्याचे ज्ञान होतेते पूर्ववत्‌ अनुमान होय. उदाहरणार्थ, दग पाहून 
पाऊस, विवाह पाहून संतती होणार आणि. विद्याध्यास करणाऱया विद्यार्थ्यांना पाहून त्यांस विद्या मिळणार असा 
निश्‍चय होतो. 

२) 'शेषवत': म्हणजे जेथे कार्य पाहून कारणाचे ज्ञान होते. ठदाहरणार्थ, नदीचे पाणी वाढलेले पाहून 
वरच्या बाजूला पाऊस पडला असावा, मुलाला पाहून त्याला बाप असला पाहिजे, सृष्टीला पाहून तिचे अनादी 
कारण व कर्ता परमेश्वर असला पाहिजे आणि पाप-पुण्याचे आचरण पाहून ते सुख दुःखाचे कारण असले 
पाहिजे, असे ज्ञान होणे यालाच 'शेषवत' अनुमान म्हणतात. 

३) 'सामान्यतोदुष्ट': जेथे दोन गोष्टीमध्ये कार्यकारणभाव नसतो, परंतु एखाद्या प्रकारचे एकदुसऱ्याशी 
साधर्म्य मात्र असते त्याला 'सामान्यतो दुष्ट' अनुमान असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, कोणीही चालल्याशिवाय 
दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. यावरुन दुसऱ्याचेही स्थानांतर चालल्या शिवाय होऊ शकत नाही, म्हणून 
स्थलांतरावरून गमनाचे अनुमान काढता येते. अनुमान या शब्दाचा अर्ध हाच आहे की, अनु अर्धात 'परत्यक्षस्य 
पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम म्हणजे जे प्रत्यक्षाच्या नंतर उत्यन्न होते ते अनुमान. उदाहरणार्थ प्रत्यक्ष धूर 
पाहिल्याखेरीज अदृष्ट अमीचे ज्ञान कधीच होऊ शकत नाही. 

तिसरे उपमान: 

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनमुपमानम्‌॥ न्याय. अ. (।आ. !।सू.६ 

प्रसिद्ध अशा प्रत्यक्ष पदार्थाच्या साधर्म्य साध्य म्हणजे सिद्ध करण्यास योग्य ज्ञानाची सिद्धी करण्याचे जे 
साधन त्याला उपमान म्हणतात. 'उपमीयते येन तदुपमानम्‌' उदाहरणार्थ, एखाद्याने आपल्या नोकराला सांगितले 
की, 'तूदेवदत्तासारख्या विष्णुमित्राला बोलावून आण* त्यावर तो नोकर म्हणाला, 'मी त्यालाकधी पाहिलेलं 
माही' तेवहा त्याच्या मालकाने त्याला सांगितले, ''जसा हा देवदत्त आहे तसाच तो विष्णुमित्र आहे." त्याप्रमाणे 
जेव्हा तो तेथे गेला आणि देवदत्तासारखा दिसणारा इसम पाहून तोच विष्णुमित्र आहे हे त्याने ओळखले; वतो 
त्याला धेऊन आला. असेच आणखी एक उदाहरण 'जशी ही गाय आहे तशीच जंगलातली नीलगाय असते.' 
असे सांगितल्यावर जंगलामध्ये गावीसारखे दिसणारे जनावर पाहून निश्‍चय केला की हीच नीलगाय होय, याचे 
शान होते. 

चौथे शब्द प्रमाण: 

आप्तोपदेशः शब्द: ॥ न्याय. अ. १! आ. !। सू. ६ 

जो आप्त म्हणजे पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्िय पुरुष असतो. 
ज्याने आपल्या आत्म्यामधील ज्ञान व त्यायोगे मिळणारे सुख प्राप्त केले आहेव आल्याच्या कथनाच्या इच्छेने 
प्रेरित होऊन जो सर्व मानवांच्या कल्याणासाठी ठपदेश करतो, म्हणजे ज्याला पृथ्वीपासून परेश्वरापर्यंत 
असणाऱ्या सर्व पदार्थांचे ज्ञान झालेले असल्याने तो ठपदेष्टा बनलेला असतो. असा पुरुष आणि पूर्ण आप्त 
परमेश्वर याचा उपदेश वेद आहेत. म्हणून वेदांचे शब्दप्रामाण्य मान्य करावे. 





पाच्यबे ऐतिह्या प्रमाण : 
न चतुष्टवमैतिह्यार्थापत्तिसम्भब्राभाबप्रामाण्यात्‌॥ नाय. अ. २ आ. ९ पू. २ 
अध्ययन व अध्यापन श्र तिसरा समुल्लास 


0 शअसववतव्यय.र यया 





प हम्हणजे 'अशा प्रकारचा होता' किंवा 'त्याने असे केले' म्हणजे एखाद्याच्या जीवनचरिञ्राला ऐतिह्य 
म्हणतात. 

सहावे अर्थापत्ति प्रमाण : 

'अर्थादापद्यते सा अर्थापत्ति:' केनचिदुच्यते 'सत्सु थनेषु वृष्टि:' सति कारणे कार्य्य भवतीति किमत्र 
प्रसज्यते, असत्सु धनेषु वृष्टिसति कारणे च कार्य्यं न भवति. जसे कोणी कोणाला तरी सांगितले की, 'दग 
असले म्हणजे पाऊस, आणि कारण असले की कार्य उत्पन्न होते.' यावरून न सांगताही दुसरी गोष्ट सिद्ध होते 
की ढगांशिवाय पाऊस पडत नाही व कारणाशिवाय कार्य कधीही घडत माही. याला अर्थापत्ति असे म्हणतात. 

सातबे संभव प्रमाण : 

*सम्भबति यस्मिन्‌ स सम्भब:! सृष्टि क्रमानुसार संभवते (घडते) ते 'संभव प्रमाण' होय. 
कोणी असे म्हटले की, 'आई बापांशिवाय मूल जन्मले, मेलेल्यास जिवंत केले, डोंगर उचलले, समुद्रावर दगड 
तरंगविले, चंद्राचे तुकडे केले, परमेश्वराचा अवतार झाला, माणसाला शिंगे फुटली आणि वांदेच्या मुला- 
मुलीचे लम केले वगेरे' पण या सर्व गोष्टी असंभव (अशक्य) आहेत. कारण त्या सृष्टिक्रमाच्या विरुद्ध आहेत. 
जी गोष्ट सृष्िक्रमाच्या अनुकूल असेल तीच संभव मानावी. 

अभाव प्रमाण: 

“न भबति यस्मिन्‌ सो5भाब:' कोणी कोणाला सांगितले की, 'हत्ती घेऊन ये. तेव्हा तेथे 
हत्तीचा अभाव आती जेथे हत्ती होता तेथून तो घेऊन आला.' अशी ही आठ प्रमाणे आहेत. 

यापैकी जर कोणी शब्द प्रमाणात ऐतिद्याचा आणि अनुमानामध्ये अर्धांपत्ती, संभव व अभाव यांचा 
अंतर्भाव केला तर चार प्रमाणे उरतात. या पाच प्रकारच्या परीक्षांनी मनुष्य सत्यासत्याचा निर्णय करू शकतो. 


अन्यथा नाही. 
षट्तत्त्वांचे ज्ञान 
धर्मविशेषप्रसूताद्‌ द्रव्यगुणकर्मसामान्यजिशेषसमबायानां पदार्थाना 


तत्त्वज्ञानाज्निः श्रेयसम्‌॥ वै. अ. (आ. !। रू. ४ 

जेव्हा मनुष्य धर्माचे यथायोग्य अनुष्ठान केल्याने पवित्र होतो आणि साधर्म्य व वैधर्म्य यांच्या योगाने द्रव्य, 
गुण, कर्म सामान्य, विशेष, व समवाय या सहा तत्त्वांचे ज्ञान (तत्त्वज्ञान) म्हणजे स्वरूपज्ञान मिळवितो तेव्हा 
त्याला 'नि:श्रेयसम्‌! म्हणजे मोक्ष प्रा होतो. साधर्म्य म्हणजे समान धर्म असणे आणि वैधर्म्य म्हणजे विरुद्ध धर्म 
असणे. पृथ्वी आणि जल यांमध्ये जडत्व (अचेतनत्व) हे साधर्म्य आहे. तर पृथ्वी कठोर व जल कोमल 
असल्याने त्यांच्यात त्या बाबतीत वैधर्म्य आहे. या सहा तत्त्वांचे स्पष्टीकरण पुढे दिले आहे: 

द्रव्यांची गणना 
पृथिव्यापस्तेजोबायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । 
बै.अ. आ. सू. ५ 
पृथ्वी, जल, तेज, वायू, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन ही नऊ द्रव्ये आहेत. 


सत्यार्थ प्रकाश श्रे महर्षि दयानंद सरस्वती 





दव्यलक्षणम्‌॥ वै. अ.!) आ. !) मू. (५ 

'क्रियाश्वगुणाक् विद्नतेयस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत' ज्यामध्ये क्रिया व गुण आणि केवळ गुणही असतात 
त्याला द्रव्य म्हणतात. त्यांपैकी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन आणि आत्मा ही सहा द्रव्ये क्रिया व गुण असणारी 
आहेत. तर आकाश, काळव दिशा ही तीन द्रव्ये क्रियारहित गुण असणारी आहेत. (समवावि) 'समवेतुं शीलं 
यस्य ततूसमवायि. प्रावृतित्वं कारणं. समवावि च तत्कारणं च समवाधिकारणम्‌_ 'लकषयत येन तल्लक्षणमु' बो 
मिसळण्याचा स्वभावयुक्त कार्याने कारण पूर्व कालस्थ असतों त्यालाच द्रव्य म्हणतात. ज्याच्या योगे लक्ष्य 
जाणले जाते, त्याला लक्षण असे म्हणतात. जसे, नेत्राने रूपाचे ग्रहन होते ते लक्षण आहे. या नऊ द्रव्यांची 
लक्षणे पुढील प्रमाणे आहेत :- 

रूपरसगन्थस्पर्शबती पूथ्चिवी ॥ वै. अ.२(आ. !।र्‌. १ 

रूप, र्स, गंधव स्पर्श हे पृध्वीचे गुण आहेत. यांतील रूप, स्स, आणि स्पर्श हेगुण अमी, जल आणि 
वावु यांच्या योगाने आलेले आहेत. 

व्यवस्थित: पूथिव्यां गन्ध:॥ वै. अ ९अ.२!मू.२ 

पृध्वीमध्ये गंध हा स्वाभाविक गुण आहे. त्याचप्रमाणे जलामध्ये र्म, अमीमंध्ये रूप, वायूमध्ये स्पर्श, 
आकाशामध्ये शब्द हे स्वाभाविक गुण आहेत. 

रूपरसस्पर्शत्य आपो दरवा: स्निग्धा ॥ वै.अ.२ आ. !!तू.२ 

रूप, रस आणि स्पर्श द्रवरुप व कोमल हे गुण ज्यात आहे त्याला जल असे म्हणतात, मात्र यामध्ये 
जलाचा स्वाभाविक गुण रस हा आहे; आणि रूपव स्पर्शहे गुण अग्नि व वायु यांच्या योगाने आले आहेत. 

अप्सु शीतता॥ दै.अ.२ आ. २स्‌. ५ 

पाण्यात शौतलता हा ही त्याचा स्वाभाविक गुण आहे. 

तेजो रूपस्पर्शबत्‌॥ वै.अ. २ आ. (त्‌. ३ 

रूपवे स्पर्श हे तेजाचे गुण आहेत. माज त्यातील रूप हे स्वाभाविक अमन स्पर्श'हा पुण वायूमुळे 
आलेला आहे. 

स्पर्शबान्‌ बायुः ॥वै.अ.२आ.शऐसू.४ 

स्पर्श हा वायुचा गुण आहे. परंतुत्यातही उष्णता व शीतलताहे गुण तेज व जल यांच्या योगाने असतांत. 

तआकाशेन विद्यन्ते॥ गै अ. आ.!!१.५ 

रूप, रस, गंध व स्पर्श हे गुंण आकांशाते गोहीत. परंतु शब्द हाच आकाशाचा गुण होय. 

निष्क्रमणं प्रबेशनमित्याकाशस्य लिन्नम्‌॥ ३.अ.२!आ. (यू. २० 

ज्यात प्रवेश व निर्गमन होते ते आकाशाचे लिंगआहें. 

कार्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शबतामगुणः ॥ जै. अ २ आ-|सू. २५ 

इतर पृथ्वी आदिकांच्या कार्याने शब्द हा गुण प्रकट होत नाही. तसेच स्पर्शगुण असणाऱ्या भूमी आदींचा 
शब्द हा गुण नाही, परंतु शब्द हा आकांशाचाच गुण आहे. 





अध्ययन व अध्यापन ड्डॅ विसरा समुल्लास 








0 अपरस्मिज्नपरं युगपच्यिर क्षिप्रमिति काललिद्लॉनि॥ ३ अ.ज रतर 
ज्यामध्ये अपर, पर, (युगपत) एकवार, (चिरम्‌) विलंब, (क्विप्रमु) शौप्र इत्यादी प्रयोग होतात त्याला 
काळे झेसे म्हणतात. 
न्रित्येख्यभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति॥ वै. उ २ आ.२ऱ्‌. ९ 
जॉनित्यं पंदोर्धांमध्ये नसतो आणि अनित्छ पदार्थांत असतो, म्हणून कारणात काळ असे नावं आहे. 
इतडृंदमिति यतस्तद्दिश्यं लिज्लूम॥ वे.अ.२!आ २।सू. ० 
येथून ही पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, वर, खाली असें जिच्यामध्ये व्यवहार होत असतो. तिला 
दिशा म्हणतात. 
आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद भबिष्यतो भूताच्च प्राची ॥ वै. 3.२) आ. २। सू. (४ 
ज्या दिशेला प्रथम सूर्वाचा संयोग आहे, होता व होणार तिला पूर्व असे म्हणतात. ज्या बाजूला सूर्यास्त 
होतो तिला पश्चिम म्हणतात. पूर्वेकडे तोंड करून उभे राहिले असता उजव्या बाजूची दक्षिण व डाव्या बाजूची 
उत्तरदिशा म्हटली जाते. 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि॥ वै. अ.२। आ. २! र्‌. (६ 
पूर्व व दक्षिण यांमधील दिशेला आमेय, दक्षिण व पश्चिम यांमधील दिशेला मेक्रेत्य, पश्चिम व उत्तर 
यांमधील दिशेला बावव्य आणि उत्तर व पूर्व यांमधील दिशेला ईशान्य असे म्हणतात. 
:स्वज्ञानांन्यात्मनो लिद्मिति॥ :या. अ. !। आ. !! गू. (७ 
ज्याच्यामध्ये (इच्छा) ग्रौति, (दष) वैर, (प्रवल) पुरुषार्थ, सुख, दुःख व (ज्ञा) जाणीव हे गुण असतात 
तोजीवात्मा होय. वैशेषिकामध्ये एवढा विशेष आहे. 
प्राणा$पाननिमेषोन्मेषजीबनमनोगतीन्क्रियान्तरविकारा: सुखदुः खेच्छा 
द्ेषप्रयत्नाश्वात्मनो लिक्ञानि॥ वै.अ ३ आ. रमू. ५ 
(प्राण) आंतील बावू बाहेर टाकणे (अपान) बाहेरचा वायू आत घेणे, (निमेष) डोळे मिटणे, (उन्मेष) 
डोळे उघडणे, (जीवन) प्राण धारण करणे, (मनः) मनन, चिंतन करणे म्हणजे जाने (गति) यथे गमन करणे 
(इसिय) इंद्रियांगी विषयांचे ग्रहण करणे, (अन्तर्विकार) बुधा, तृष्णा, ज्वर, पीडा, इत्यादी विकार होणे. तसेच 
मुख, दु:ष, इच्छा, द्ेषव प्रयल ही सर्व आत्म्याची लिंगे म्हणजे कर्म व गुण आहेत. 
लिब्नम्‌॥ न्याय. अ. (। आ. १। सू. (६ 
ज्याच्याकडून एका वेळी दोन पदार्थांचे ज्ञान गेहण होत नाही त्याला मने म्हणतात. यो प्रमाणे द्रव्यांचे 
स्वरूप व लक्षण सांगितले. आता गुणांचे वर्णन करतो. 
रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्या: परिमांणांनि  पृथकत्वे संयोगविभागौ 
परत्वा5परत्वे बुद्धयः सुखदुः खेच्छाद्वेषो प्रयत्नाज्ञ गुणा: ॥ वै. ३. (आ ! तू. ६ 
रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धी, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्ेष, प्रवल, गुरुत्व, द्रवत्व, स्ेह, संस्कार, धर्म, अधर्म आणि शेब्द हे चोवीस गुण आहेत. 


सत्यार्थ प्रकाश ४५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


प गग्सससययय्य्ययझद्झ्यययययययययशशशकहाााााशाशाशाााशागाया 





डि इति गुणलक्षणम्‌ ॥ 

बै.अ. ॥आ. २।सू (६ 
जो द्रव्याच्या आश्रयाने राहतो. अन्य गुण धारण करीत नाही. संयोग व विभाग यासाठी जो कारण होत 
नाही. अनपेक्ष म्हणजे एक दुसऱ्याची अपेक्षा न करणे. त्याला गुण असे म्हणतात. 


श्रोत्रोपलब्बिर्बुद्धिनिर्ग्राह्माः प्रयोगेणाडभिज्वलित आ्रकाशदेश: शब्द: ॥ 


महाभाष्य, अ. ॥। पा. !। आ. 
जो श्रोआंनी (कानांनी ) प्राप् होतो, बुद्धीने ज्याचे ग्रहण होते, जो प्रयोगाने प्रकाशित होतो व आकाश हा 
ज्याचे स्थान आहे त्याला शब्द असे म्हणतात. नेत्रांनी ज्याचे ग्रहण होते ते रूप, जिव्हेने जो मिष्टाक्रादि अनेक 
प्रकारचे ग्रहण होते तो स्स, नाकाने ज्याचे ग्रहण होते तो गंध, त्वचेने ग्रहण होते तो स्पर्श, जिच्या योगे एक, दोन 
इत्यादी गणना होते ती संख्या, ज्याने वचनाचा म्हणजे हलकेपणाचा किंवा वजनदार पणाचा बोध होतो ते 
परिमाण, एकमेकांपासून वेगळे होणे म्हणजे पृथकत्व, एक दुसऱ्याशी मिळणे (मिसळणे) म्हणजे संयोग, 
एकमेकात मिसळलेल्याचे अनेक तुकडे होणे म्हणजे विभाग, यापासून पलीकडले ते पर, अपर, त्यापासून जे 
शेष ते सत व असत यांचे ज्ञान जिच्या योगे होते ती बुद्धि, आनंदाचे नाव सुख, क्लेशाचे नाव दु:ख, (इच्छा) 
अुराग, (द्रेष) विरोध, (प्रयत्न) अनेक प्रकारचा बलयुक्त पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपणा, (द्रवत्व) पातळपणा 
किंवा वितळणे, (स्नेह) प्रीती आणि स्िग्धपणा, (संस्कार) दुसऱ्याच्या संयोगाने वासना होणे, (धर्म) न्यायाचरण 
आणि कठिणत्व (अधर्म) अन्यायाचरण व काढिण्याच्या विरुद्ध कोमलता हे चोवीस गुण आहेत. 
उत्क्षेपणमबक्षेपणमाकुश्वनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि । वै. अ. !। आ. !। सू.७ 
'उतक्षेपण' म्हणजे वर फेकणे, 'अवक्षेपण' म्हणजे खालील चेष्टा, 'आकुश्वन' म्हणजे संकोच करणे, 
'प्रसारण' म्हणजे पसरविणे, 'गमन' म्हणजे येणे, जाणे, फिरणे वरे. ही कर्मे आहेत. आता कर्माचे लक्षण: - 
एकद्रव्यमगुणं संयोगत्रिभागेख्बनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ॥ 
बै. अ. (आ. १ सू. (७ 
*फं द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं, न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा तदगुणं, संयोगेषु विभागेषु 
चा8पेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्‌' अथवा 'यतू क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षणं 
कर्मलक्षणम्‌'. जे द्रव्याश्रित पण गुण रहित संयोग व विभाग होण्यामध्ये अपेक्षारहित कारण असते त्याला कर्म 
म्हणतात. 
द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌॥ वै. अ. !(आ. !) र्‌. !८ 
जे कार्य द्रव्य, गुण व कर्म या कारण द्रव्य असते ते सामान्य द्रव्य होय. 
द्रब्याणां दव्यं कार्य सामान्यम्‌॥ वै.अ. | आ. !। मू. २३ 
जे द्रव्यांचे कार्य द्रव्य आहे ते कार्यत्वाच्या दृष्टीने सर्व कार्यांमध्ये सामान्य आहे. 
द्रब्यत्जं गुणत्बं कर्मत्वश्न सामान्यानि बिशेघाझ्य ॥ वै. अ. (आ. २ सू. ५ 
द्रव्यांमध्ये दरव्यत्व, गुणांमध्ये गुणत्व, करमांमध्ये कर्मत्व या सर्वांना सामान्य व विशेष म्हणतात. कारण 


अध्ययन व अध्यापन शद तिसरा समुल्लास 





वि वकबबबबााअाअय्ग्््््ययख््कककक््सबा...____ 





| 


; ट्रव्यत्व सामान्य आहे आणि गुणत्व व कर्मत्व यांच्याहून द्रव्यत्व विशेष आहे. याचप्रमाणे 
संल जाणावे. 

सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम्‌॥। वै. अ. १ आ. २!स्‌. ३ 

सामान्य व विशेषहे बुद्धीच्या अपेक्षेने सिद्ध होते. उदाहरणार्थ, मऱुष्यांमध्ये मनुष्यत्व सामान्य आहे आणि 
पशुत्वादीहून ते विशेष आहे. तसेच ख्रियांमध्ये त्रीत्व आणि पुरुषांमध्ये पुरुषत्व ही सामान्य आहेत. परंतु 
ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व व शूद्रत्व ही विशेष आहेत. ब्राह्मण व्यक्तीमध्ये ब्राह्मणत्व हे सामान्य आहे; आणि 
ते क्षत्रियादिकांहून विशेष आहे. या प्रमाणेच सर्वत्र जाणावे. 

इहेदमिति यत: कार्यकारणयो: स समवाय: ॥ वे. अ. ५!आ २मू २६ 

अवयवांमध्ये अवयवी, कार्यामध्ये क्रिया-क्रियावान, गुण-गुणी, जाती-व्यक्ती, कार्यकारण, अवयव- 
अवयवी यांचा नित्य संबंध असतो. म्हणून त्याला समवाय असे म्हणतात. जो दुसरा द्रव्यांचा परस्पर संबंध 
असतो त्याला संयोग म्हणजे अनित्य संबंध असे म्हणतात. 

द्रव्यगुणयो: सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम्‌॥ वै. अ. !।आ. (| सू. ९ 

द्रव्य व गुण यांपासून समानजातीय कार्याचा जो आरंभ होतो त्याला साधर्म्य असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे 
पृष्वीमध्ये जडत्व धर्म आणि घटादी कार्योत्पदकत्व स्वसदश धर्म आहे त्याचप्रमाणे जलामध्येही जडत्व 
(अचेनत्व)व हिम (बर्फ) आदी स्वसद्श कार्यारेंभ पृथ्वी व जल यांचा परस्पर समान धर्म आहे. 
अर्धात'द्रव्यगुणयोविंजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्‌'. यावरून हे लक्षात आले की द्रव्य व गुण यांपासून विजातीय 
धर्मव कार्य यांचा जो आरंभ होतो त्याला वैधर्म्य असे म्हणतात. जसे पृथ्वीमध्ये कठिणत्व, शुष्कत्व आणि 
गंधत्व हे जलाच्या धर्माशी विरुद्ध आहेत आणि जलाचे द्रवत्व, कोमलत्व व र्सगुणयुक्तत्व हे गुण पृथ्वीततचाच्या 
विरुद्ध आहेत. (म्हणून या दोन द्रव्यांमध्ये वैधर्म्य आहे. ) 

कारणभावात्कार्यभाव:। वै. अ.४/आ.!।तू ३ 

कारण असेल तरच कार्य घडते. 

न तु कार्याभाबात्कारणाभाव: ॥ वै. अ. !।आ.२!सू. २ 

कार्याचा अभाव असेलं तर कारणाचा अभाव असतो असे नाही. 
कारणाइभावात्कार्याःभाव:॥ वै. अ.!!आ.२!ऱ्‌.! 

कारण नसेल तर कार्य कधीही होत नाही. 


तळ दृष्ट: ॥ वै.अ.२ आ. सू. २४ १ 
कारणामध पी ते कार्यामध्ये असतात. परिमाण दोन प्रकारचा आहे :- 
अणुमहदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाच्च॥ वै. अ. ७ आ.!।सू. (१ 


(अणू) सूक्ष्म व (महत्‌) मोठा असे दोन प्रकारचे परिमाण आहेत. ज्याप्रमाणे त्रसरेणू हा लिक्षाहून छोटा 
वक्ल्यणुकाहून मोठा आहे. तसेच पर्वत हे पृथ्वीपेक्षा लहान व वृक्षांहून मोठे असतात. 


सत्यार्थप्रकाश ड्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 








हि वै:अ.१॥आ. रो सू ७ 

द्रव्य, गुण, कर्मे यांमध्ये सत्‌ शब्द अन्वित (संबद्ध) असतो. त्यांचे वर्तमानत्व म्हणजे अस्तित्व, त्यालाच 

सत्ता असे म्हणतात. 'सद्‌ दरव्यम्‌, सन्‌ गुण:, सत्‌ कर्म' म्हणजे सत्कर्म सत्‌ द्रव्य, सत्‌गुण, सत्‌ कर्म याप्रमाणे 

वर्तमानकालवाचक शब्दाचा अन्वय सर्वांशी असतो. 

भाबो$नुवृत्तेरेब हेतुत्वात्सामान्यमेज ॥ वे.अ. ॥आ.२सू ४ 

जोसवांबरोबर अनुवर्तमान असल्यामुळे सत्तारूप भाव आहे त्याला महासामान्य असे म्हणतात. हा क्रम 

भावरूप द्रव्यांचा आहे आणि अभाव जो आहे तो पाच प्रकारचा असतो. 
क्रियागुणव्यपदेशाभावात्प्रागसत्‌ ॥ १. अ.दाआ: शसू. १ 

क्रिया व गुण यांचे विशेष निमित्त अभावाने, प्राक्‌ म्हणजे आधी (अमत) नव्हता. जसे घट, ब्रश्न आदी 

उत्पत्तिपूर्वी नव्हे. याचे नाव 'प्रागभाव' दुसरा, 

सदसत्‌॥ वे. अ. ९ आ. १।ू. २ 

जे उत्पन्न होऊन रहात नाही, उदाहरणार्ध घट तयार होऊन नष्ट होतो. याला 'प्रध्वेसाभाव' असे 

म्हणतात. तिसरा, 

सच्चासत्‌॥ वे.अ.१|आ.!!मू.४ 

जे असते आणि नसते त्याला 'अन्योन्याभाव' असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, 'अगौरश्रोःनश्वो गौ:', हा 

घोडा गाय नव्हे; आणि ही गाव घोडा नव्हे. अर्थात्‌ घोड्यांमध्ये गावीचा व गावीमध्ये घोड्याचा अभाव आहे. 

हा 'अन्योउन्याभाव' आहे. चौथा, 

यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌॥ वै. अ. ९ आ. (| सू. ५ 

जो पूर्वी सांगितलेल्या तीन्ही अभावांहून भिन्न आहे त्याला 'अत्यन्ताभाव' असे म्हणतात. उदाहरणार्थ 

'रणृंग' (माणसाचे शिंग), 'बपुष्प' (आकाशाचे फूल) आणि 'वल्ध्यापुत्र' (वांद्ेचा मुलगा) वौरे पाचवा, 

नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्गप्रतिषेध: ॥ १. 4. (आ. (|. १० 

घरात माठ नाही. म्हणजे तो अन्यत्र आहे. घराशी माठाचा संबंध नाही, याला 'संसर्गाभाव' म्हणतात. 

असेहे पाच प्रकारचे अभाव म्हटले जातात. 

इन्द्रियदोषात्संस्कारदोघाच्याजिद्या ॥ वै. अ. १। आ. २! स्‌. (० 

इंद्रियांच्या व संस्कारांच्या दोषांपासून अविद्या उत्पन्न होते. 

तद्‌ दुष्ट ज्ञानम्‌॥ वे. अ.९(आ.२!सू !! 

जे दुष्ट म्हणजे विपरीत ज्ञान असते त्याला अविद्या असे म्हणतात. 

अदुष्टं बिद्या॥ दे.अ. ९ आ. २! पू. (२ 

जे अदुष्ट म्हणजे यथार्थ ज्ञान आहे त्याला विद्या असे म्हणतात. 





पृथिन्यादिरूपरसगन्थस्पर्शाद्रव्याइनित्यत्वादनित्याश्च॥ वै.अ. ५) आ. !। र. २ 
एतेन नित्येषु नित्यत्चमुक्तम्‌॥ वै. अ.७।आ. (प. ३ 
अध्ययन व अध्यापन शट तिसरा समुल्लास 





स बबअजजजयययययययय्बस्सम्.ा।1]1.--_-_......._३_____ 








टू वौरे कार्यूप पदार्थ व त्यांमध्ये रूप, स्स, गंध, स्पर्श हे गुण आहेत. हे सर्व द्रव्यांचे अनित्य 
असल्यामुळे त्यांचे गुणही अनित्य आहेत आणि जे कारणरूप पथिव्यादी नित्यद्रव्यामध्ये गंग्रादी गुण आहेत ते 
नित्य आहेत. 

सदकारणबब्नित्यम्‌॥ वै.अ.१| आ. १! ! 

जे विद्यमान असेल आणि ज्याचे कसलेही कारण नसेल ते नित्य आहे. अर्थांत 'सत्कारणवदनित्यमू', 
म्हणजे जे कारणयुक्त कार्यरूप द्रव्य गुण आहेत त्यांना अनित्य म्हटले जाते. 
अस्थेदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समबायि चेति लेब्लिकम्‌॥ 3.३. (आ. २ प्‌. ! 
"याचे हे कार्य अथवा कारण आहे.' इत्यादी समवायी, सयोगी, एकार्ध समवायी आणि विरोधी या चार 
प्रकारच्या लैगिक म्हणजे लिंगलिगी संबंधाने ज्ञा प्रा होते. समवावि जसे आकाश परिमाण युक्त आहे. शरीर 
त्वचायुक्त आहे इत्यादी नित्य संयोग आहे. तो संयोगिसंबं्र होव. एका अर्धामध्ये दोहोचे अस्तित्व असणे 
वाला 'एकार्थसमवावि' संबंध म्हणतात. जसे कार्यदूप स्पर्श कार्याचे लिंग म्हणजे कार्याची जाणीव करून 
देणार आहे. तसेच, झालेल्या वृष्टिच्या चिद्ठांचा होणाऱया वृष्टिच्या चिद्ठांशी विरोधी संबंध (लिंग) असतो. 
आशा प्रकारे हे चार प्रकारचे लिंगलिंगी संबंध जाणावे. 

*ब्यापति? :- 


>>> 





नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य बा व्याधि: ॥। मांल्यरूजरे अ. ५ मू. २९ 
__ जे दोन ही साध्य साधय म्हणजे जे सिद्ध करण्यास योग्य असते ते साध्य आणि ज्याच्या योगाने सिद्ध 
“. काांबयाचे असते त्या दोन्ही अथवा एक साधन मात्राचा निश्चित धर्म सहचार आहे त्याला व्याप्ती असे म्हणतात, 
जसे धूर ब अग्नि यांचे साहचर्य असते. ।1२९॥ 
निजशक्त्युद्धबमित्याचार्या: ॥ तांळ्लजे अ.५)मू. ३९ 
तसेच व्याप्य जो धूर स्वत:च्या शक्तीने उत्पन्न होतो, अर्थात धूर जेव्हा अन्य दूरच्या एखाद्या ठिकाणी 
जातो तेव्हा तो अमीच्या संयोगाशिवाय राहू शकतो. त्याचेच नाव व्याप्ती होव, अमीच्या छेदन व भेदन या 
सामर्थ्याने जलादी पदार्थही धूर रूपाने उत्पन्न होतो. ॥३!॥ 
आधेयशक्तियोग इति पश्नशिख: ॥ गांज्दरूते अ. ५ त्‌. ३२ 
जसे महत्तत्वांमध्ये प्रकृतीची व्यापकता, बुध्दि इत्यादींमध्ये व्याप्यता धर्माचा जो संबंध असतो त्याचे 
नावव्याप्ती, आध्रेयरूप शक्ती आणि शक्तिमान आधारूप यांचा संबंध असतो त्याला व्याप्ती असे नाव आहे, 
इत्यादी शाखांच्या प्रमाणादिकांनी परीक्षा करून शिकावे व शिकवावे. नाही तर विद्यार्थ्यांना सत्याचा 
न बोध कधीच होऊ शकणार नाही. म्हणून जो -जो ग्रंथ शिकवावयाचा त्याची पूर्वोक्त प्रकारांनी तपासणी करून 
जरतो खरा उतरला तरच तो शिकवावा, जे ग्रंथ या परीक्षांच्या कसोटीला उतरणार नाहीत ते ग्रंथ वाचू नयेत व 
शिकवू नयेत. कारण, 
लक्षणप्रमाणाभ्यां बस्तुसिद्धि: ॥ 
क *गन्थवती पूथिबी” जी पृथ्वी आहे ती गंधवती आहे. म्हणजे पृथ्वीला गंध असतो हे तिचे लक्षण 





सत्यार्थप्रकाश डर महर्षि दयानंद सरस्वती 








__ अशा प्रकारची लक्षणे आणि प्रत्यक्षादी प्रमाणे यांच्या आधारामेच सत्यासत्याचा व सर्व पदार्थांचा निर्णय 
होतो. यांच्याखेरीज काहीही होत नाही. 

पठनपाठनवत्रिधि [अध्ययन ब अध्यापन] 
आता अध्ययन व अध्यापनचा प्रकार सांगतो. प्रथम पाणिनिमुनिकृतशिक्षा जे सूत्ररूप पुस्तक आहे ते 
शिकवावे. त्यात अमुक अक्षराचे अमुक स्थान, अमुक प्रयत्न व अमुक करण आहे उदाहरणार्थ 'प' चे स्थान 
ओठ असून स्पृष् प्रयत आणि प्राण व जीभ यांची जी क्रिया करावयाची तिला करण असे म्हणतात. याच 
पद्धतीने यथायोग्य सर्व अक्षरांचे उच्चारण आई, बाप व शिक्षक यांनी शिकवावे. त्यानंतर व्याकरण अर्थात प्रथम 
पाणिनीचे अष्टाध्यावीसूत्र पाठ जसे 

“वृद्धिरादैच? ह प्रथम सूत्र आहे. त्यामध्ये पदच्छेद 'वृद्धि, आत्‌, ऐच्‌ किंवा आदैच्‌' नंतर समास 
“आच्चऐच्च आदैच' असा आहे. त्याचा अर्थ असा की, 'आदैचा वृद्धिंज्ञा क्रियते' म्हणजे 'आ, ऐ, औ यांना 
वृध्दि नाव आहे.' “तः परो यस्मात्स तपरस्तादषि परस्तपर:” तकार ज्याच्या पुढे आहेव जो 
तकाराच्याही पुढे आहे त्याला तपर म्हणतात. यावरून असे सिद्ध होते की जो आकाराच्या पलीकडे त्‌ आहे 
आणि त च्या पलीकडे ऐच आहे. हे दोन्ही तपर आहेत. तपरचे प्रयोजन हे आहे की र्‍हस्व व प्लुत यांची वृद्धी 
संज्ञा झाली नाही. उदाहरणार्थ, (भाग:) येथे 'भजू' धातूला 'घज प्रत्यय लावून 'भाग:' हा शब्द बनविला 
आहे. 'बअ! प्रत्यामध्ये 'वज' हे इत्संज्ञक असल्याने त्यांचा लोप झाला आहे व 'अ' हा प्रत्ययराहिला आहे. 
“भजू*अ' अशी स्थिती झाल्यानंतर 'ज' कार पूर्व “भ' कारातील 'अ' काराची वृद्धि होते; आणि 'जू' 
काराच्या ठिकाणी 'ग्‌' कार होतो; व “भाग अ" मिळून “भाग:' असा शब्द तयार होतो. 
तसेच 'अध्याय:' हा शब्द 'अधि' उपसर्गपूर्वक 'इडू' धातूच्या स्व 'इ' च्या ठिकाणी 'घज! प्रत्यवानंतर 
'', 'ऐ' अशी वृद्धि आणि त्यास आव मिळून नंतर 'अध्याय:' असा शब्द बनतो. 
"नायक:' येथे 'नीञ' धातू दीर्घ 'इ' कारच्या ठिकाणी 'ण्वुल प्रत्ययानंतर 'ऐ' अशी वृद्धि आणि त्यास 
आय होऊन नायक शब्द बनतो. 

तसाच 'स्तावक:' हा शब्द. 'स्तु' धातूवरून 'प्वुल' प्रत्यय होऊन ऱ्हस्व 'उ' काराची 'औ' अशी वृद्धी 
आणि आव्‌ आदेश होऊन अ कारात मिळुन स्तावक:! शब्द बनला. 

तसेच 'कूज' धातूला 'ग्वुल्‌' प्रत्यय लागून त्यातील 'ण्‌, ल्‌' ची इत्संज्ञा होऊन लोप शेष राहिलेल्या 
'बु' प्रत्ययाला 'अक' असा आदेश झाला आणि क्रकारला “आर' अशी वृद्धि होऊन (कार्‌ अक) 'कारक:' 
असे सिद्ध झाले. 

अशा प्रकारे जी-जी सूत्रे मागील व पुढील प्रयोगांमध्ये लागू होतात त्यांची कार्ये दाखवीत जावी आणि 
दगडी पाटीवर किंवा लाकडी फळीवर ती लिहून दाखवून कच्चे रुप ठेवावे. उदाहरणार्थ 'भज*घजू*सु' अशी 
स्थिती प्रथमत: होती. नंतर धातूतील 'अ काराचा लोप झाला. त्यानंतर 'ब' कार व मग 'ज्‌' कार यांचा लोप 
होऊन 'भजू* अ*सु' अशी स्थिती झाली. नंतर 'अ' ला वृद्धी होऊन 'आ' कार बनला व 'जू' च्या ठिकाणी 
ग झाल्याने आणि 'भाग्‌*अ*सु' अशी स्थिती झाली. अकार मिसळल्यानंतर 'भाग*-सु' असे झाले. आता 


अध्ययन व अध्यापन ष्ठ तिसरा समुल्लास 





उकाराची इत्संज्ञा होऊन 'स्‌' च्या जागी 'र॑ होऊन पुन: उकाराची इत्संज्ञा लोप पावली. त्यानंतर 'भागर' असे 
रूप सिध्द झाले. आता रेफाच्या ठिकाणी विसर्ग (:) येऊन 'भाग:' हे रूप सिद्ध झाले. 

ज्या ज्या सूत्राकडून जे-जे कार्य होते ते ते विद्याथ्यांना शिकवावे आणि त्यांच्याकडून ते वदवून घेऊन 
त्यांना ते लिहाववास सांगावे. अशा प्रकारे शिकविले असता विद्यार्थ्यांना तो विषय लौकर व चांगला समजतो. 

एकदा अशा प्रकारे अष्टाध्यायी शिकविल्यावर धातुपाठ ही अर्थासह शिकवून झाल्यावर दश लकारांची 
रूपेही उत्तम प्रकारे करवून घ्यावीत. नंतर प्रक्रिया सहित उत्सर्ग म्हणजे सामान्य सूत्रे शिकवावीत. उदाहरणार्थ 
“कर्मण्यण? हे उत्सगसूत्र आहे. याचा अर्थ असा की, कर्म उपपद असता धातूवरून 'अण्‌ प्रत्य होतो. 
जसे, कुंभ हे कर्म उपपद असता 'कू' धातूवरून 'अण्‌ प्रत्यय होऊन 'कुंभकार:' हे रूप बनते. याला अपवाद 
सूत्र “आतो$नुपसर्गे कः म्हणजे उपसर्गभिन्न कर्म उपपद लागल्यास आकारान्त ध्रातूवरून 'क' प्रत्यय 
होतो. याचा अर्थ असा की जो बहुव्यापक सूत्रानुसार कर्मोपपद लागल्यास सर्व धातूंबरून 'अण्‌ पराप्होतो; 
पातु त्यापेक्षा विशेष म्हणजे अन्य विषय त्याच पूर्व सुत्राच्या विषयातून 'आ' कारान्त धातूला 'क' प्रत्ययाने 
ग्रहन केले. उत्सर्गाच्या विषयात अपवाद सूत्ाची प्रवृत्ती होते तशी अपवाद सूत्राच्या बाबतीत उत्सर्गसूजाची 
प्रवृत्ती होत नाही, ज्या प्रमाणे चक्रवर्ती राजाच्या राज्यात मांडलिक व जमीनदार यांची प्रवृत्ती असते परंतु 
मांडलिक राजांच्या राज्यात चक्रवर्ती राजांची प्रवृत्ती नसते, तसेच हे आहे. 

अशाच प्रकारे पाणिनी महर्षींनी सहत्त इलोकांमध्ये अखिल शब्द, अर्थ व संबंध यांची विद्या प्रतिपादन 
केली आहे. धातुपाठ शिकवून झाल्यावर उणादिगण शिकवावा. तो शिकविताना सर्व सुबंताचा विषय उत्तम 
प्रकारे समजावून द्यावा, नंतर पुन: शंका, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा वगेरे विषयीची धटना शिकवून 
अश्टध्यायीची दुसरी अनुवृत्ति शिकवावी, 

त्यानंतर महाभाष्य शिकवावे. शिकणारे व शिकविणारे बुद्धिमान, पुरुषार्धी, निष्कपटी, विद्याव्यासंगी 
असतील तर दीड वर्षात अष्टाध्यायी आणि दीड वर्षात महाभाष्य शिकून तीन वर्षात पूर्ण वैयाकरणी होता येते. 
वैदिक व लौकिक शब्दांचे व्याकरण उत्तम रीतीने समजल्यामुळे इतर शात्रांमध्येही शीप्र व सहज शिकणे 
शिकविणे होऊ शकते. मात्र व्याकरण शिकण्यात जेवढे परिश्रम घ्यावे लागतात तेवढे श्रम इतर शास््रांच्या 
अध्ययनात घ्यावे लागत नाहीत; आणि अष्टाध्यायी व महाभाष्य हे आर्ष ग्रंथ शिकल्याने तीन वर्षांत जेवढे ज्ञान 
प्राप्त होते तेवढे सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा इत्यादी पन्नास वर्षे शिकल्यानेही होत नाही. कारण महाशय 
महर्षींनी महान विषयांचे जे विवेचन जितक्या सहजपणे आपल्या ग्रंथांमध्ये केले आहे तसे ते या क्षुद्राशय 
मनुष्यांच्या कल्पित ग्रंथांमध्ये कोठून असणार ? 

महर्षींनी रचलेल्या ग्रंथांमध्ये विषयाचे विवेचन सुगम आणि थोड्या वेळात पुष्कळ करता येईल असे 
असते. तर धुद्राशयी लोकांची इच्छा अशी असते की रचना होईल तितकी अवघड करावी; तिचे परिश्रमपूर्वक 
अध्ययन केल्यानंतर त्यापासून अगदीच थोडा लाभ पदरात पडावा. डोंगर पोखरून उंदीर मिळावा तसे ते असते. 
याउलट आर्ष ग्रंथांच्या अभ्यासाने समुद्रात एक बुडी मारल्यावर असंख्य बहुमूल्य मोती मिळावेत अशी 
स्थिती होते. र 


सत्यार्थ प्रकाश ह...) र महर्षि दयानंद सरस्वती 





नहि यास्कमुनींचे 'निघण्टु' व 'निरक्त' हे दोन ग्रंथ सहा किंवा आठे महिन्यांत 
अर्धासह शिकावे शिकवावे. नास्तिकांच्या अमरकोशादी ग्रंथांच्या अध्ययनात वर्षानवर्षे वावा घालवू नयेत. 
त्यानंतर पिंगलाचार्यकृत न्दोगऱ्थ चार महिन्यात शिकता व शिकंदिता वेतो. या गंधाच्या अध्ययनाने 
वैदिक लौकिक छंदांचे परिजञाने होन नवीन रचना कशी करावी ते समजते. हा गंथ आणि श्लोकांची रचना व 
प्रस्तारहे चार महिन्यात शिकता शिकविता येईल आणि वृत्तरलाकरासारखे अल्पबुद्धीच्या लोकांनी एवलेले 
गंध शिकण्यात व शिकविण्यात अनेक वर्षे वावा घालवू नयेत. 

यानंतर मनुस्मृति, वाल्मीकी रामायण आणि महाभारतातील उद्योगपर्वांतर्गत विदुरमीती इत्यादि चोंगली 
चांगली प्रकरणे, म्हणजे ज्यांच्यापॉसून विद्याथ्यांना नोतीचा बोध होऊन ते दुष्ट व्यसनांपासून दूर राहतील व 
उत्तम, सभ्य नागरिक बनतील तसेच पद्यांथ काव्य शिकविण्याच्या पद्धतीने म्हणजे पंदच्छेद, पंदार्थोकी , 
अन्वय, विशेष्य विशेषण मंबंध आणि भावार्थ यांचे विवेचन करीत शिकवावे; आणि विद्याध्यांमी ते सारे 
समजून घ्यावे. यांचे अध्ययन-अध्यापन एका वर्षात पूर्ण करावे. 

त्यानंतर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य व वेदान्तही षडूदर्शने शक्य अमेल्यात क्रंपिप्रणीत 
भाष्यांमह किंवा ते शकय नसल्यास उत्तम विद्वानांनी केलेल्या सरल व्याख्यांसंह शिकवाबीत. परंतु वेदान्तसूत् 
शिकण्यापूर्वी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्‍्य, ऐतरेव, तैत्तिरीय, छाम्दोग्य व बृहदारण्यक हौ दहा. 
उपनिषदे शिकावीत. ही उपनिषदे व भाष्य सूत्रवृत्तीसहे पट्‌ दनि दोन वर्षाच्या आतं शिकावी आणि शिकवावीत. 
त्यानंतर सहा वर्णमध्ये क्रण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हे चार वेद वत्यांची ऐतरेय, शतपथ, साम 
वगोपथ ही ब्राह्मणे स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध व क्रिया यांसह शिकणे उचित आहे. वाला प्रमाण 
स्थाणुरयं भारहार: किलाभूदधीत्य बेद्‌ं न बिजांनाति योडर्थम्‌। 
योड्थज्ञ इत्सकर्ल' ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ निव्हअ, ९. (८ 
हो किरुक्तातील मंत्र आहे. जो मनुष्य वेद केवळे स्वरानुसारपाठ करतो, पण त्यांचा अर्धजाणतंजाही तो 
केवळ भाखाही म्हणजे ओझे वाहणार आहे अंसे समजावे. ज्या प्रमाणे एखादा वृक्ष फांद्या, पाने, फुले व फळे 
यांचे ओझे अंगावर वागवतो किंवा एखादा पशु, धरान्यवगेरेचे ओझे वाहतो तसा हो ममुष्यभारवाहक असतो 
आणि जो कोणी वेदांचा यथावत अर्ध नीट समजून घेतो, वाचन करतो त्यालाच संपूर्ण आनंद ग्राम होती. 
देहान्तानंतर त्याची पापे ज्ञानाने धुतली जातात आणि पवित्र धमचरणाच्यांग्रतापाने त्याला संवाद प्रास होतो. 
उतत्व: मरन बत जोती शुण्बन्न शुणोत्येनाम्‌ 
उतो त्वस्मै तन्वं विर्ससत्रे 1101011401), 
जे अंबिद्रान असतात ते ऐकत अंसूनही ऐकतं नाहीत, पाहत असूनही पाहत नाहीत, बोलत असूनही 
बोलत नाहीत. याचा अर्थ असा की अविद्वान लोक वा विद्यावाणीचे रहस्य जाणत नाहीत. परंतु जो शब्द अर्थ 
वसंबंध जाणतो त्याच्या बाबतीत विद्या ही जशी सुंदर वस्रे ब आंभूषणे धारण करून आपल्या पतीची इच्छा 
बाळगणोऱ्या आणि शरीर व रूप यांचा प्रकाश पतीला अर्पण करणाऱ्या स्री सारखी असते तशी विद्या ही 
विद्वानांना आपल्या स्वरूपाचे दर्शन घडविते. ती अविद्वानांसाठी असे करीत नाही, 


अध्ययन व अध्यापन धर तिसरा संमुल्लास 








- परमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा अधि कितने 1 
म्या कड कचा रकॅरिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे याळ. रोम १६३. ३९ 
ज्या व्यापक: सवोत्कृष्ट परमेश्वरामध्ये सर्ब विद्वान आणि पृथ्वी, सूर्य इत्यादी सर्व लोक स्थित 
आहेत, त्याच्यामध्येच सर्व वेदांचे मुख्य तात्यर्य आहे. त्या ब्रह्माला जो जाणत नाही त्याला क्बेदादींचे काय 
सुख प्राप्त होऊ शकते ? मुळीच नाही ! परंतु डे लोक वेदांचे अध्यवन करून, धर्मात्मा योगी बनुर त्या ब्रह्माला 
जाणतात ते सर्व परमेश्वरामध्ये स्थित होऊन मुक्तिरूपी परमानंद प्राप्त करतात: यासाठी जे काही अध्यवन- 
अध्यापन करावयाचे ते अर्थज्ञानासहित असले पाहिजे, 

अशा प्रकारे सर्व वेदांचे अध्यवन झाल्यावर आयुर्वेदाचा अभ्यास करावा, आयुर्वेद म्हणजे चाक, संश्रुत 
आदि क्रपिपुनिप्रणीत वैद्यक शात्र. त्यांचे अर्थ, क्रिया, शत्न, छेदर, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, 
पथ्य, शरीर, देश, काल आणि वस्तूंचे गुण या गोष्टी जञागपूर्वक चार वर्षांत शिकाव्या, शिकवाव्या. 
त्यानंतर धुर्वेद, त्यामध्ये राज्यासंबंधीची सर्व कार्य करणे समाविष्ट आहे. त्याचे दोन भेद आहेत. एक 
स्वत: राजपुरुषासंबंध्रींचा भाग आणि दुसरा प्रजेशी संबंधित भाग असतो. राजकार्यांमध्ये सेनाध्यक्ष, पर्व 
सैन्याची रचना, शत्राख्र विद्या, नाना प्रकारचे व्यूह यांचा अभ्यास ज्याला आजकाल कवायत म्हणतात जी 
लढाईच्या वेळी शत्रूंच्या बाबतीत ज्या क्रिया कराव्या लागतात त्यांना व्यूह रचना याचा यथायोग्य अभ्यास 
करावा. त्या सर्व पद्धतशीरपणे शिकून घ्याव्यात. तसेच प्रजेचे पालन व तिची सुखसमृद्धी यांसाठी काय करावे 
लागते ते शिकून घ्यावे. साऱ्या प्रजेला न्यायपूर्वक कसे सुखात ठेवावे, दुष्टांना कशी यथायोग्य शिक्षा द्यावी 
आणि श्रेष्ठांचे पालन, प्रकार हे सर्वप्रकारे शिकून घ्यावे. 

ही राजविद्या दोन वर्षात शिकून त्यानंतर गांधर्ववेद शिकावा. त्यालाच गामविद्या किंवा संगीत शास्र असे 
म्हणतात. त्यामध्ये स्वर, राग, रागिण्या, समय, ताल, ग्राम, तान, वाद्य, नृत्य. गीत इत्यादी. ते सर्व व्यवस्थितपणे 
शिकून ध्यावे. परंतु मुख्यत: सामवेदाचे गायन वाद्यवादनासह शिकावे आणि मारदसंहिता वगैरे जे आर्ष ग्रंथ 
आहेत त्यांचे अध्ययन करावे, मात्र भडवे, वेश्या आणि विषवासक्तीकारक अरागी यांचे गर्दभशब्दवत्‌ व्यर्थ 
आलाप कधी काढू नयेत. 

त्यानंतर अर्थवेद ज्याला शिल्यविद्या म्हणतात ज्यात पदार्थगुणविज्ञान, क्रिवाकोशल, नानाविध पदार्थांची 
निर्मिती, पृथ्वीपासून आकाशापर्यंतच्या विद्लेचा समावेश होतो. त्या सर्वांचे नौट अध्ययन करावे. अर्थवेद हा 
ऐक्‍य वाढविणारा आहे. ती विद्या शिकून घेऊन दोन वर्षात ज्योतिषशास्र, सुर्यमिद्धांत इत्यादी ज्यामध्ये 
बीजगणित, अंकगणित, भूगोल, खगोल व भूगर्भविद्या आहे हे वधावोग्य अभ्यासावे, 
त्यानंतर सर्वप्रकारच्या हस्तकला, यंत्रकला वगेरे शिकाव्यात, मात्र जितके ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्रिका, 
राशी, मुहूर्त वगेरेशी संबंध्रित फलज्योतिष्ाचे ग्रंथ आहेत.ते खोटे समजून त्यांचे अध्ययन-अध्यापन 
कधी करू नये. 

शिकणारे व शिकविणारे यांनी असा प्रयल करावा की ज्यायोगे वीस- एकवीस वर्षांत सर्व विद्या उत्तम 
शिक्षण प्राप्त होऊन, माणूस कृतकत्य होऊन सदैव आनंदात राहावा या पद्धतीने जेवढी विद्या वीस एकवीस वर्षांत 
प्राप्ष होऊ शकते तेवढी दुसऱ्या पद्धतीने शंभर वषांतही मिळू शकणार नाही. ी 


सत्यार्थ प्रकाशे द्डे महर्षि दयानंद सरस्वती 








ग्बस्याययायायवायययायायय॒याााााााााााााशाशाशााया 


ज्र 
क्रषिप्रणीत ग्रंथांचे अध्ययन यासाठी करावयाचे की कषी हे मोठे विद्वान, सर्व शाख्रे जाणणारे व धर्मात्मे 
होते. जे अनृषी, अल्पज्ञ व थोडीच शास्त्रे शिकलेले असतात आणि ज्यांचा आत्मा पक्षपाती असतो त्यांनी 
लिहिलेले ग्रंथही तसेच असतात. 
पूर्वमीमांसेवर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिकदर्शनावर गौतममुनिकृत भाष्य, न्यायसूत्रावर 
वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतंजलीमुनिकृत (योग) सूत्रावर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यदर्शनावर 
भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्रावर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनमुनिकृत भाष्य 
वृत्तिसहित शिकावे व शिकवावे. इत्यादी सूत्रांना कल्प अंगांतही समाविष्ट समजावे. 
ज्याप्रमाणे क्रग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हे चारही वेद ईश्वरकृत आहेत, त्या प्रमाणे ऐतरेय, 
शतपथ, साम व गोपथ ही चार ब्राह्मणे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघष्टु, निरुक्त, छन्द व ज्योतिष ही वेदांची 
सहा अंगे, मीमांसादी वेदांची सहा उपांगे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद व अर्थवेद हे चार वेदांचे उपवेद, इत्यादी 
सगळे क्रषिमुनिप्रणीत ग्रंथ आहेत. यांमध्ये जे-जे वेदविरुद्ध प्रतीत होईल ते-ते सोडून द्यावे, कारण वेद ईश्वरकृत 
असल्याने मिर्भ्रान्त स्वत: प्रमाण आहेत. म्हणजे वेदाचे प्रामाण्य वेदावरूनच होते. ब्राह्मणादी सर्व ग्रंथ परत: 
प्रमाण आहेत. म्हणजे त्यांचे प्रामाण्य वेदाधीन आहे. वेदांविषयींचे अधिक विवेचन 'कग्वेदादिभाष्यभूमिका' या. 
ग्रंथात पाहावे. या ग्रंथामध्येही त्यासंबंधी पुढे लिहिण्यात येईल. 
आता परित्यागास योग्य असणाऱ्या ग्रंथांची मोजणी थोडक्यात करतो. पुढे ज्या ग्रंथांचा उल्लेख केला 
आहे ते भ्रामक ग्रंथ आहेत असे समजावे. व्याकरणामध्ये कातंत्र, सारस्वत, चंद्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, 
शेखर, मनोरमा वरे; कोशांमध्ये अमर्कोश वगैरे; छंदोगरंथांमध्ये वृत्तरतलाकर वगैरे; शिक्षण ग्रंथांमध्ये 'अथ 
शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतं यथा' इत्यादी. ज्योतिषरंथांमध्ये शौप्रबोध, मूहूर्तचितामणि इत्यादी काव्यांमध्ये 
नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माध, किराताजुंनीय वगेरे. मीमांसा ग्रंथांमध्ये धर्मीसिधु, व्रतार्क वगैरे. 
वैशेपिकांमध्ये तर्कसंग्रह वगैरे न्यायामध्ये जागदीशी वगैरे; योगामध्ये हठप्रदीपिका आदी; सांख्य ग्रंथामध्ये 
सांख्यतततवकौमुदि वगरे, वेदान्तामध्ये योगवासिष्ठ पज्ञदशी इत्यादी. वैद्यकामध्ये शा्हधर आदी. स्मृतिगंधामध्ये 
ममुस्मृतीतील प्रश्षिप्र लोक आणि इतर सर्व स्मृतिग्ंथ, सगळे तंत्रगंथ, सर्व पुराणे, सगळी उपपुराणे, 
तुलसीदासाचे भाषारामायण, रुक्मिणीमंगल आणि सर्व भाषागरंथ. हे सर्व कपोलकल्पित, मिध्या ग्रंथ आहेत. 
(प्रश्न) याग्रंथामध्ये थोडेही सत्य नाही काय ? 
(उत्तर) थोडेसे सत्य आहे. परंतु त्याच बरोबर पुष्कळसे असत्यही आहे.म्हणून 'विषसम्पृक्तात्नवत्‌ 
त्याज्या:' म्हणजे अत्युत्तम अन्न विषयुक्त झाल्यास त्याज्य ठरते, या न्यायाने हे ग्रंथ त्याज्य आहेत. 
(प्रश्न) तुम्ही पुराणे, इतिहास यांना मानीत नाही काय ? 
(उत्तर) अवश्य मानतो. पण आम्ही सत्याला मानतो असत्याला नाही. 
(प्रश्न) खरी कोणती व खोटी कोणती ? 


अध्ययन व अध्यापन ष्श तिसरा समुल्लास 





| उत्तर) ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारशंसीरिती । 

हेगृहवसूत्रातील वचन आहे. पूर्वी जो ऐतरेय, शतपथ आदो ब्राह्मण ग्रंथांचा उल्लेख केला आहे. त्यांचीच 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी ही पाच नावे आहेत. श्रीमदभागवत आदीचे नाव पुराण नाही. 

(प्रश्न) त्याज्य ग्रंथांमध्ये जे सत्य आहे त्याचा स्वीकार का करीत नाही ? 

(उत्तर) त्यांमध्ये जे-जे सत्य आहे ते सर्व वेदादी सत्यशास्त्रांतील आहे व जे मिथ्या आहे ते त्यांचे स्वत:चे 
आहे. वेदादी सत्यशास्रांचा स्वीकार करण्यामध्ये सर्व सत्याचे ग्रहण होऊन जाते. जर कोणी या मिथ्या ग्रंथांमधून 
सत्याचे ग्रहण करू पाहील तर त्याच्या गळ्यात असत्यही पडेल. म्हणून 'असत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति* 
म्हणजे असत्याने भरलेल्या ग्रंथातील सत्याचाही विषयुक्त अन्नाप्रमाणे त्याग केला पाहिजे. 

(प्रश्न) तुमचे मत काय आहे? 

(उत्तर) वेदमत. वेदांमध्ये जे-जे करावे असे सांगितले आहे ते करावे आणि जे-जे सोडावे असे सांगितले 
आहेते सोडावे (करू नये.) असे आम्ही मानतो. ज्याअर्धी वेद आम्हाला मान्य आहेत त्याअर्थी वेद हेच आमचे 
मत आहे. तसेच मानून सर्व मनुष्यमात्रास विशेषत: आयांनी एकमताने राहिले पाहिजे, 

(प्रश्न) सत्यासत्याच्या बाबतीत इतर ग्रंथांमध्ये जसा परस्पर विरोध आहे. तसा अन्य शासत्रांमध्येही आहे 
उदाहरणार्थ, सृष्टीच्या बाबतीत सहा शास््रांचा आपसात विरोध आहे. मीमांसा कर्मापासून, वैशेषिक काळापासून, 
न्याय परमाणूपासून, योग पुरुषार्थापासून, सांख्य प्रकृतीपासून आणि वेदान्त ब्रह्मापासून सृष्टीची उत्यत्ती मानतात. 
हा विरोध नव्हे काय ? 

(उत्तर) पहिली गोष्ट अशी की सांख्य आणि वेदान्त याच्या खेरीज इत चार शास्रनांमध्ये सृष्टीच्या 
उत्पत्तीविषयी स्पष्टपणे काहीच सांगितलेले नाही; आणि त्यात मुळीच विरोध नाही, तुम्हांला विरोध व अविरोध 
यांचे ज्ञान नाही असे दिसते, मी तुम्हांला विचारतो की, विरोध कोणत्या ठिकाणी होतो 2 एका विषयात की 
भिन्न-भिन्न विषयांमध्ये ? 

(प्रश्न) एका विषयामध्ये अनेकांचे परस्परविरोधी कधन असेल तर त्यास विरोध असे म्हणतात. वरील 
सहाही दर्शनात सृष्टी हा एकच विषय आहे. 

(उत्तर) विद्या ही एक आहे की दोन ? एक आहे. ती जर एक आहे तर व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि 
भिन्न-भिन्न विषय का आहेत ? ज्या प्रमाणे एका विद्येत अनेक विद्यांच्या अवयवांचे एकमेकांहुन भिन्न प्रतिपादन 
असते. त्याचप्रमाणे सृष्टिविद्येच्या वेगवेगळया सहा अवयवांचे सहा शास्त्रांमध्ये प्रतिपादन करण्यात आलेले 
आहे. म्हणून त्यात काहीही विरोध नाही. ज्या प्रमाणे माठ बनवावयाचा असतो तेव्हा कर्म, वेळ, माती, विचार, 
संयोगवियोगादिचा पुरुषार्थ, प्रकृतीचे गुण आणि कु ह कारणे आहेत. त्याच प्रमाणे सृष्टिचे जे कारण 
आहे त्याची व्याख्या मीमांसेमध्ये, काळाविषयी , उपादान कारणाविषयी न्यावदर्शनामध्ये, 
पुरुषार्थाविषयी योगामध्ये, तत्त्वांच्या अनुक्रमाने परिगणनेविषयी सांख्यामध्ये आणि निमित्तकारण असणाऱ्या 
परमेश्वराविषयी वेदान्तशासत्रामध्ये विवेचन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कसलाच विरोध नाही. ज्याप्रमाणे 
वैद्यशास्रात निदान, चिकित्सा, औषधिदान आणि पथ्य प्रकरणे वेगवेगळी सांगितली आहेत. परंतु सर्वांचा 


सत्यार्थ प्रकाश ५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 





सिद्धांत रोगनिवारण हाच असतो. त्याच प्रमाणे सृष्टीची सहा कारणे आहेत. त्यांपैकी एकेका कारणाची व्याख्या 
पड्दर्शशातील एकेका शा्रकाराने केलेली आहे. त्यामुळे त्यात परस्पर विरोध मुळीच नाही याचे विशेष 
विवेचन सृष्टिप्रकरणात करू, 

बिध्नि 


विद्येचे अध्ययन-अध्यापन करण्यात जी विघ्ने येतात ती टाळावीत. उदाहरणार्थ कुसंग म्हणजे दुष्ट, 
विषयासक्त लोकांची संगत, दुष्ट व्यसन; मद्यपान व बेश्‍्यागमनादि वाईट व्यसने; बाल विवाह म्हणजे पुरुषाचे 
वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षांपूर्वी आणि श्रीचे वयाच्या सोळाव्या वर्षांपूर्वी लम होणे, पूर्ण बरह्मचर्याचे पालन न 
होणे; राजा, माता, पिता आणि बिद्वानाचा स्नेह वेदादी शास्त्रांच्या प्रचारामध्ये स्वारस्य नसणे; अतिभोजन, 
अतिजागरण; अध्यवन- अध्यापन व परीक्षा देणे-घेणे यांमध्ये आळस व कपट करणे; विद्येचा लाभ हा सर्वश्रेष्ठ 
असतो असे न समजणे; बळ, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, ज्य व धन यांची वृद्धी होते यावर विश्वास न ठेवणे; 
ईश्चराचे ध्यान करण्याचे सोडून दगडाधोंड्याच्या निर्जीव मूर्तींच्या दर्शन-पूजनात निरर्थक वेळ वाया धालविणे; 
माता, पिता, अतिधी, आचार्य व विद्वान यांना सत्याचे प्रतीक मानून त्यांची सेवा व सत्संग न करणे; वर्णाश्रमधर्म 
सोडून ऊर्ध्वेपुंू, त्रिपुंड, तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी इत्यादी व्रते करणे; काशी आदि 
तीर्थांची यात्रा आणि राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेश इत्यादींचे नामस्मरण याने पापे माहीशी 
होतात असा विश्‍वास ठेवणे, पाखंडी लोकांचा उपदेश ऐकून विद्याभ्यासाच्या बाबतीत अश्रद्धा असणे; विद्या, 
धर्म, योग, परमेश्वराची उपासनाविना मुक्ती मिळते असे मानतो. भागवतादी भ्रामक पुराणातील कथा वाचून- 
ऐकून मोक्ष मिळतो असे समजणे; लोभाच्या आहारी जाऊन धनप्रापीची प्रवृत्ती होऊन विद्येची गोडी ठेवणे; 
हुकडे- तिकडे निष्कारण भटकत राहणे. इत्यादी मिथ्या व्यवहारांमध्ये फसून लोक ब्रहाचेर्य व विद्या यांच्यापासून 
होणाऱ्या लाभांना मुकतात आणि त्यामुळे रोगी व अडाणी होत राहतात. 

₹्त्रिया-शूद्र यांना बेदाध्ययनाचा अधिकार 

आजकालचे जे सांप्रदायी व स्वार्थी ब्राह्मण वगैरे इतरांना विद्या व सत्संग यांपासून दूर ठेवतात आणि 
आपल्या जाळ्यात अडकवून त्यांचे तन, मन, धन ष्ट करतात आणि अशी इच्छा करतात की क्षत्रियादी वर्ण 
विद्याभ्यास करून विद्रान बनले तरं ते आमच्या पाखंडाच्या जाळ्यातून बाहेर पडतील आणि आमचे कपट 
ओळखून आमचा अपमान करतील. 'म्हणून राजा व प्रजा यांनी ही विघ्ने दूर करून आपल्या मुलांना व मुलींना 
विद्वान बनविण्यासाठी तन, मन, धनाने प्रयल केला जावा.' 

(प्रश्न) श्रिया व शुद्र यांनीही वेदाभ्यास करावा काय ? त्यांनी वेदपठण केले तर मग आम्ही काय 
करायचे ? शिवाय त्यांनी वेदपठण करावे याला काही आधारही नाही. उलट असा निषेध आहे: - 

स्त्रीशूद्री नाधीयातामिति श्रुतेः । 

श्नी व शूट्र यांनी अध्ययन करू नये, ही श्रुती आहे. 

(उत्तर) तुमचा सर्वनाश होवो जे तुम्ही असे म्हणता. कारण सर्व श्रिया आणि पुरुष यांना म्हणजेच 


अध्ययन व अध्यापन द्द तिसिरा समुल्लास 








। अधिकार आहे. तुम्ही म्हणता ती श्रुती म्हणजे तुमची कपोलकल्पना आहे. 
श्रुतीमध्ये ते वाकय नाही. 

कोणत्याही प्रमाणित ग्रंथातील ती श्रुती नाही. सर्व मनुष्यांना वेदादी शास्रे अध्ययनाचा व ऐकण्याचा 
अधिकार आहे असा पुरावा बजुर्वेदाच्या सव्वीसान्या अध्यायातील दुसऱया मंत्रात आहे. 

यथेमां वार्च कल्याणीयावर्दानि जनॅभ्य: । 

ब्रह्मराजन्याभ्यां 9 शूद्राय चार्याय च॒ स्वाय चारणाय ॥ वड. अ. १६ मं. २ 

फेश्वर सांगतो की (यथा) जसा मी (जमेभ्य:) सर्व मनुष्यांसाठी (इमाम) ही (कल्याणम्‌) मुखे म्हणजे 
संसार व मुक्ती यांची सुखे प्राप्त करून देणारी (वाचम्‌) जी खेदादी चारही वेदांच्या वाणीचा (आ वदानि) 
उपदेश करतो तसे तुम्हीही करा. व 

(प्रश्‍न) येथे कोणी अशा प्रश्न विचारील की, 'स्मृतिरंधांप्रमाणे ब्राहमण, क्षत्रिय व वैश्य यांगाच वेदाध्ययनाचा 
अधिकार आहे, श्रिया व शुद्र वांना नाही.' म्हणूर जन या शब्दाचा अर्थ द्रिज असा, केला पाहिजे ? 

(उत्तर) परमेश्वर स्वत:च सांगतो आहे की मी (ब्रहराजन्याभ्यां) ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अव्यांव) वैश्य, 
(शट्टाय) शूद्ट आणि (स्वाय) आपले नोकर अधवा स्रिया वगेरेव (अरणाव) अतिशुद्रादी यांच्यासाठी वेदांचा 
प्रकाश केला आहे, म्हणून सवांनी वेदांचे अध्ययन-अध्यापन व श्रवण- कीर्तन करुन आपले ज्ञान वाढवून, 
चांगल्या गोष्टींचा स्वीकार व वाईट गोष्टोंचा त्याग करून दुःखांपासून सुटका करून घ्यावी आणि आनंद 
मिळवावा. आता तुम्हीच सांगा, आम्ही तुमचे म्हणणे मान्य करावे की परमेश्वराचे ? 

पणेश्रााचे सांगणेच माननीय आहे, यात शंका नाही, तरी पण जर कोणी हे मान्य करीत जसेल तर तो 
नास्तिक म्हटला जाईल. कारण “नास्तिको बेदनिन्दकः? वेदांची निंदा करणारा आणि वेदांना न 
मानणारा नास्तिक म्हटला जातो. परमेश्वर शूद्रांचे कल्याण करू इच्छित नाही काव ? परमेश्वर पक्षपाती आहे 
काय ? की द्विजांनीच वेदाध्ययन करावे आणि शुद्रांसाठी निषेध आहे ? शूद्रांदींनी वाचन, श्रवण करू नये अशी 
परमेश्वराची इच्छा असती तरत्याने त्यांच्या शरीरामध्ये बाणी व कान ही इंद्रिये कशाला निर्माण केली ? ज्या 
प्रमाणे परेश्वराने पृथ्वी, जल, अमि, वायु, चंद्र, सूर्य आणि अन्नादी पदार्थ सर्वांसाठी निर्माण केले आहेत. 
त्याच प्रमाणे त्याने वेदही सर्वांसाठी प्रकाशित केले आहेत, जेधे कोठे 'शूद्रांनी वेद म्हणू नयेत' असा निषेध 
केला असेल तेथे त्याचा अभिप्राय हा आहे की ज्याला शिकविले असता काहीच येत नाही तो निर्बुद्ध व अडाणी 
असल्याने त्याला शूद्र म्हटले जाते. त्याचे शिकणे त्याला शिकविणे व्यर्थ आहे आणि जे लोक ्रिवांना शिकवू 
नये असे म्हणतात. तो त्यांचा मूर्खपणा, स्वार्थीपणा व नि्ुद्धपणाचा प्रभाव आहे. पाहा ! वेदांमध्ये मुलींना 
शिकण्याचा हा पुरावा 

ब्रह्मचर्य्येण कन्या युबानं जिन्दते पर्तिम्‌ ॥ अवक. उतु. ३.२४ का.११) मं. १८ 

ज्याप्रमाणे मुले ब्रह्मचर्याचे पालन करून पूर्ण विद्या व सुशिक्षण ्राप् केल्यानंतर युवती, विदुषी व 
आपल्याला अनुकूल व प्रिय अशा स्रियांशी विवाह करतात त्याप्रमाणे (कन्या) कुमारी (ब्रहमचर्येण) ब्रह्मचर्य 


सत्यार्थप्रकाश ष्छ महर्षि दयानंदसरस्वती 








व करून वेदादि! क शिकून पूर्णविद्या व उत्तम शिक्षण मिळवून युवती होऊन आणि पूर्ण योवनात प्रवेश 
केल्यावर आपल्यासारखा प्रिय विद्वान (युवानम्‌) व पूर्ण यौवनयुक्त पुरुष (विन्द्ते) प्राप्त करो. म्हणून त्ररियांनीही 
ब्रह्मचर्याचे पालन करून विद्याध्ययम अवश्य केले पाहिजे. 

(प्रश्न) स्रियांनीही वेदांचे पठण करावे काव ? 

(उत्तर) अवश्य करावे, पाहा : श्रौतसूत्रादीमध्ये :- इमं मन्त्र पत्नी पठेत्‌ ॥ 
अर्थात यज्ञामध्ये पलीने हा मंत्र म्हणावा. जर श्रीने वेदादी शास्त्रांचा अभ्यास केलेला नसेल तर तिला 
यज्ञामध्ये स्वस्सहित मंत्रांचे उच्चारण व संस्कृत भाषण कसे करता येईल? भारतवर्षामध्ये स्रियांना भूषणास्पद 
ठरलेल्या गार्गी वरे महिला वेदादी शास्त्रांचे अध्ययन करून पूर्ण विदुषी बनल्या होत्या, असे शतपथ ब्राह्मणात 
स्पष्टसांगितले आहे. जर पुरुष विद्वान आणि स्री अडाणी किंवा खरी विदुषी व पुरुष अडाणी अशी स्थिती असेल 
तर ळठल्यासुटल्या घरात देवासुर संग्राम माजून राहील, मग सुख कोठले ? तसेच, स्रिया शिकल्या नाहीत तर 
मुलींच्या शाळांमध्ये शिक्षिका कोठून मिळणार ? राज्यकार्य, न्यावाधीशत्व वगैरे कामे गृहाश्रमाचे कार्य जे 
पतिला श्री आणि श्रीला पति प्रसन्न ठेवणे. घरातील सर्व कामांची जबाबदारी सरीवर असते, ती श्री सुशिक्षित 
नसेल तर इत्यादि कामे तिच्याकडून चांगल्या प्रकारे कधीच होऊ शकत नाहीत. 
पहा ! आर्यावर्तातील राजपुरुषांच्या स्त्रिया धुर्वेदात म्हणजे युद्धविद्येतही अत्यंत निष्णात असत. तशा 
त्या नसत्या तर कैकयी सार्या राण्या दशरथासारख्या राजांबरोबर लढाईत का म्हणून गेल्या असत्या ? आणि 
युद्ध कशा करू शकल्या असत्या ? म्हणून ब्राह्मण श्रीला सर्व विद्या, क्षत्रिय स्रीला सर्व विद्यांबरोबरच युद्धशासत्र 
व विशेष राजविद्या, वैश्य श्रीला व्यवहार विद्या आणि शूद्र स्रीला पाकक्रियादी सेवांच्या विद्या यांचे शिक्षण 
अवश्य दिले गेले पाहिजे. ज्या प्रमाणे पुरुषांनी किमान व्याकरण, धर्मशा्र व आपल्या व्यवहाराची किमान 
विद्या अवश्य शिकून घेतली पाहिजे त्या प्रमाणे स्र्रियांनीही व्याकरण, धर्मशा्र, वैद्यक, गणित व शिल्यविद्या, 
अवशय शिकून घेतली पाहिजेत. कारण त्यावाचून सत्यासत्याचा निर्णय, पती वगेरेशी अनुकूल वर्तन, यथायोग्य 
संतानोरत्यातत, मुलांचे संगोपन संवर्धन व सुशिक्षण, घरातील सर्व कामे योग्य प्रकारे पार पाढणे, वैद्यक शास्राच्या 
ज्ञानाच्या आधारे समतोल आहार बनविणे वगरे गोष्टी त्यांना करता येणार नाहीत. त्यांनी या सगळ्या गोष्टींकडे 
नीट लक्ष पुरविले तर घरामध्ये कधीही आजार प्रवेश करणार नाही आणि सर्व लोक आनंदित राहतील. 
शिल्पविद्येचे ज्ञान नसेल तर घराची मांडणी, वद्ले व आभूषणे तयार करणे व करवून घेणे, गणित विद्या अवगत 
नसेल तर हिशेब ठेवणे व इतरांना समजावून सांगणे, आदी वेदादी शास्त्रविद्येविना ईश्वर व धर्म यांना जाणून 
अधधर्मापासून कधीही दूर राहू शकत नाहीत. 

म्हणून जे लोक आपल्या मुलांना ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षण व विद्या यांच्या द्वारे शरीर व आत्मा यांना 
सामर्थ्यपूर्ण बनविण्याची प्रेरणा देतात ते धन्यवादार्ह व कृतकृत्य होत. या शिक्षणामुळे मुले आईवडील, पती, 
सासू, सासरा, राजा, प्रजा, शेजारी, इष्टमित्र आणि मुलेबाळे यांच्याशी वधायोग्य धर्माप्रमाणे वर्तन करतील. 
विद्या हाच अक्षय कोष (खजिना) आहे. जो जितका खर्चावा तितका वाढत जातो. इतर सर्व कोष खर्च केल्याने 
घटत जातात. शिवाय वारसदारही आपापले वाटे काढून घेतात. परंतु विद्यारूपी भांडाराची चोरी किंवा त्याचा 


अध्ययन व अध्यापन द्द तिसरा समुल्लास 








न या कोषाचे रक्षण व वृद्धि करण्याची जबाबदारी घेणारी विशेषत: राजा व 
प्रजाही असते. 

कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌॥ परु अ. ७ ऱलो. (५२ 
सर्व कुमार व कुमारिका यांना अमुक काळापासून अमुक काळापर्यंत ब्रह्मचर्य पाळावयास लावणे व 
विद्वान बनविणे हे राजास योग्य आहे. वा राजाज्ञेचे पालन जे करणार नाहीत त्यांच्या आईवडिलांना शिक्षा करणे 
उचित होब. आठव्या वर्षानंतर मुलामुलींना घरी न ठेवता राजाज्ञेने आचार्यकुलामध्ये ठेवावे. समावर्तनाची वेळ 
येईपर्यंत कोणीही लग करू नये. 

सर्वेषामेब दानानां ब्रह्मदानं बिशिष्यते । 
बार्यन्नगोमहीबासस्तिलकाश्चनसर्पिषाम्‌॥ : 3. लो. २२३ 
जल, अन्न, गाय, पृथ्वी, वश्न, तीळ, सुवर्ण व तूप इत्यादी जितकी दाने जगात आहेत त्या सर्वांहून 
वेदविद्येचे दान हे अत्यंत श्रेष्ठ आहे, म्हणून विद्यावृद्धीसाठी तन मन धनाने होईल तेवढा प्रयल करावा, ज्या 
देशात यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या आणि वेदोक्त धर्म यांचा प्रचार होत असतो तो देश सौभाग्यशाली होत असतो. 
या प्रकरणात ब्रह्मचर्याश्रमातील शिक्षणाविषयी संक्षेपाने लिहिले आहे. या नंतरच्या चोथ्या परमुल्लासात 
समावर्तन, विवाह व गृहस्थाश्रमाचा उपदेश यांची चर्चा करण्यात येईल. 


इति श्रीमहदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाज्रिभूषिते शिक्षाजिषये 
तृतीय: खमुल्लास: सम्पूर्ण: ॥३॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 

म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 










सत्यार्थप्रकाश द्९ महर्षिदयानंद सरस्वती 





_< 
समावर्तन संस्कार 


समावतंन जरिवाह गृहात्रम विधि विषयी 

ब्ेदानधीत्य बेदो वा वेद बापि यथाक्रमम्‌। 

अविष्लुतब्रह्ाचर्यो गृहस्थाश्रममाबिशेत्‌।॥१॥ न्यु. अ. ३| लो २ 

यथायोग्य ब्रह्मचर्याचे पालन करून, आचार्यांच्या अनुकूल वागून, धर्मपर्वक चार, तीन, दोन किंवा! एका 
वेदाचे सांगोपांग अध्ययन करून ज्याचे रहमचर्य खंडित झाले नसेल अशा पुरुषाने अथवा ्रीने गृहस्थाश्रमामध्ये 
प्रवेश करावा. ॥१॥ 

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

स्त्रस्तिणं तल्प आसीनमहयेत्प्रथमं गवा ॥ २॥ मरु. अ. ३।एलो. ३ 

जो स्वधर्म म्हणजे यथावत आचार्य व शिष्य यांचा धर्म आहे त्याने संयुक्त, पिता, जनक अथवा अध्यापक 
यांच्याकडून ब्रह्मदाय म्हणजे विद्यारूपी भाग ग्रहण केला आहे आणि जो माला धारण करणारा, आपल्या 
पलंगावर बसलेल्या आचार्याचा प्रशरम गोप्रदान करून सत्कार करावा. अशा लक्षणांनी युक्त विद्यार्थ्यांचाही 
मुलीच्या पित्याने गोप्रदान करून सत्कार करावा. |२॥ 

विवाह 

गुरुणानुमत: स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 

उद्दहेत द्विजो भार्या सवणां लक्षणान्विताम्‌॥ प्न. अ. ३| ऱलो. ५ 

गुरूची अनुमती घेऊन, स्नान करून, गुरुकुलातून अनुक्रमपूवंक येऊन त्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आपापल्या 
वर्णास अनुकूलव सुंदर लक्षणांनी युक्त कन्येशी विवाह करावा. ॥३॥ 

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 

सा प्रशस्ता द्विजातीना दारकर्मणि मैथुने ॥४॥ मनु अ. ३ श्लो. ५ 

जी कन्या मातृयराण्याच्या सहा पिढ्यांमध्ये येत रसेल आणि पित्याच्या गोञ्रातील नसेल अशा कन्येशी 
विवाह करणे योग्य होय. ॥४॥ 


स्मावत्तसस्कारा |... ६७ णणण्णणणक्ोश्रासतुल्लास 


वि जाअअअयबबअअ्््गयययय्सकक्कककक््ि् खव... 




















- -त्याचे कारण असे की, 
दूर देशी ज्रिवाह संबंध 
* _ परोक्षप्रिया इव हि देवा: प्रत्यक्षद्विषः ॥। शतपब रण. (४ ६!कं (१1१२ 

परोक्ष वस्तू जशी प्रिय असते तश प्रत्यक्ष वस्तु प्रिय असत नाही. यात तिळमात्रही संदेह नाही: ज्याप्रमाणे 
एखाद्याने खडीसाखरेचे गुण ऐकले असतील पण ती खाल्ली नसेल तर त्याचे मन त्या खडीसाखरेत गुंतून राहते. 
त्याप्रमाणे एखाद्या परोक्ष वस्तूची प्रशंसा ऐकल्यानंतर तिच्या प्राप्तीची उत्कट इच्छा उत्पन्न होते. म्हणूनच जी 
आपल्या गोत्राशी मातेच्या कुळाशी जिचा जवळचा संबंध नसेल अशाच दूरस्थ मुलीशी वराचा विवाह झाला. 
पाहिजे. 

जवळच्या व दूरच्या नात्यात विवाह करण्यामध्ये हे गुण आहेत :- 

(१) जी मुले लहानपणापासून जवळ रहात असतात, एकमेकांशी खेळणे, भांडणे आणि प्रेम करतात, 
ज्यांना एकमेकांचे गुण-दोष, स्वभाव व बाल्यावस्थेतील विपरीत आचरणाची माहीती झालेली असते आणि 
ज्यांनी एकमेकांना ठघडे -नागडे पाहिलेले असते त्यांचा परस्परांशी विवाह झाल्यास त्यांच्यामध्ये प्रेप कधीही 
उत्पन्न होत नाही, 

(२) ज्याप्रमाणे पाण्यात पाणी मिसळल्याने काही विशेष गुण उत्पन्न होत नाही त्याप्रमाणे सपिंडात व 
संगोत्रात विवाह झाल्याने धरातूंमध्ये अदलाबदल होत नसल्याने असा विवाह उन्नतिकारक ठरत नाही. 

(३) ज्याप्रमाणे दुधामध्ये घडीसाखर किंवा सुंठ वगैरे औषधी मिसळल्याने त्या मिश्रणात उत्तम गुण 
निर्माण होतात त्याचप्रमाणे भिन्न गोत्रे व भिन्न कुळे यांतील ख्रीपुरुषांचा विवाह होणे उत्तम आहे, 

(४) ज्याप्रमाणे एका देशातील (प्रदेशातील) रोगी दुसऱ्या देशात जातो वे हवा आणि अन्न पाणी 
बदलल्याने रोगमुक्त होतो. त्याप्रमाणे दूरदेशी राहणाऱ्या त्रीपुरुषांचा विवाह होण्यात उत्तमता आहे. 

(५) जवळच्या नात्यांत विवाहसंबंध झाल्याने व पतिपत्नींची धरे जवळ असल्यानें एकमेकांच्या 
सुखदु:खांची जाणीव व विरोध तीत्र होणेसुद्धा संभव आहे. दूर राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये तमे होण्याची शकयता 
नसते. दूरस्थ श्रीपुरुषांमधील विवाहामुळे प्रेमाचा धागा लांबवर वाढत जातो तसे निकटस्थांच्या विवाहामध्ये 
होत नाही. 

(६) दुर-दूरच्या प्रदेशातील स््रीपुरुषांचे विवाह झाल्याने तिकडील वर्तमान समजते व तहेशीय पदार्थांची 
सहज प्राप्ती होते. जवळच्या बिवाहातून हा लाभ मिळत नाही, 

दुहिता. दूरेहिता भवतीति॥ निर अ.३म.* 

पका आहे याचे कारण असे की तिचे लम दूरच्या गावी झाल्याने ते हितकारक होते. जवळ 
ल झाल्यास त्याने हित होत नाही. 

(७) मुलीचे माहेर जवळ असल्यास ती बारंबार माहेरी येईल व दर खेपेस तिला'काही ना काही द्यावे 
लागेल, त्यामुळे तिच्या माहेरच्या लोकांना दाखिव येण्याची शक्‍यता आहे. 

(८) सासरव माहेर एकमेकांजवळ असल्यास पती व पत्नी यांना आपल्या आपल्या पित्याच्या कुटुंबाकडून 
साह्य मिळून त्याबद्दल त्यांच्या मनांत धर्मेंड उत्पन्न होईल आणि पतिपतलींमध्ये थोडेसे वैमनस्य निर्माण होताच 


सत्यार्थ प्रकाश द्र महर्षि दयानंद सरस्वती 





22 ेडडिखठििॅककॅकॅक्क्क्क्क्क्स्स्स्शरारारयययययवववाााााााााााशााााामाााया 


ता हिल .. “र ऱ्यरी 


पतली चटकन माहेरी निघून जाईल. एकमेकांची निंदा आणि विरोधही अधिक होईल. कारण स्त्रियांचा स्वभाव 
बहुधा तीक्ष्ण व मूदु असतो. या अशाच इतर कारणांमुळे पित्याचे गोत्र, आईच्या कुळातील सहा पिढ्यांचा 
संबंध आणि जवळचा प्रदेश बांमध्ये विवाह करणे हितकारक नसते. 

महान्त्यषि समृद्धानि गो5जाजरिधनधान्यत: । 

स्त्रीसम्जन्थे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌॥१॥ मु. अ. ३। इलो. ६ 

प्रन, धान्य, गावी, शेळ्या, हत्ती, घोडे, राज्य, श्री इत्यादींनी कुळे कितीही समृद्ध असली तरी 
विवाहसंबंधाच्या दृष्टीने पुढील दहा कुळांचा त्याग करा. ॥१॥| 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌। 

'च॥२॥मु.अ.३! इलो. ७ 

जे घराणे सदाचारहीन, सत्पुरुषरहित, वेदाध्ययनापासून विमुख असेल, ज्या कुळात अंगावर लांब केस 
असणारी माणसे असतील अथवा ज्या. कुटुंबात मूळव्याध, क्षय, दमा, खोकला, अमांश (आव), अपस्मार, 
श्वैतकुष्ठ व गलितकु्ठ (महारोग) हे रोग असतौल अशा कुळातील वधू किंवा वर यांच्याशी विवाह करू नये, 
कारण हे सर्व दुगुंण व रोग विवाह करणाऱ्या कुळातही प्रविष्ट होत जातात. म्हणून उत्तम कुळातील तरुण व तरुणी 
यांच्यामध्येच विवाह झाला पाहिजे. ॥२॥ 

नोद्हेत्कपिलां कन्या ना5धचिका्की न रोगिणीम्‌ । 

नालोमिकां नातिलोमां न बाचाटान्न पिद्कलाम्‌॥ मउ. अ. ३ हलो. ८ 

रंगाने पिवळी, पुरुषाहून अधिक लड, उंच किंबा बलिष्ठ, रोगट, अंगावर मुळीच केस नसलेली, किंवा 
फार केस असलेली, बडबडणारी, गार्पे डोळ्यांच्या मुलीशी विचार न करता विवाह करू नये. 

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नी नान्त्यपर्बतनामिकाम्‌। 

न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥४॥ मरु. अ. ३। इलो. ९ 

अश्विनी, भरणी, रोहीणीदेवी, रेवतीबाई, चित्तारी वगेरे नक्षत्रांची नावे; तुळशी, झेंडू, गुलाब, चंपा, 
चमेली, वगैरे झाडा-फुलांची नावे; गंगा, यमुना अशी नद्यांची नावे; चांडाली वगेरे अत्यंज नावे; विंध्या, 
हिमालया, पार्वती यांसारखी पर्वतांची नावे; कोकिळा, मैना अशी पक्ष्यांची नावे; नाग, भुजंगी यांसारखी 
सापांची नावे; माधोदासी, मीरादासी यांसारखी दासभाव व्यक्त करणारी नावे; आणि भीमाबाई, 
चंडीका, काली असली भीषण असणाऱ्या कन्येशी विवाह करू नये. कारण अशी नावे निंदनीय व 
इतर पदार्थांचीही असतात. 

अव्यद्वाज्ी सौम्यनाम्नीं हंसबारणगामिनीम्‌। 

तनुलोमकेशदशनां मृद्दज्वीमुदहेत्‌ स्त्रियम्‌ ॥५॥ मरु. अ ३ एलो. (० 

जी अव्यंग असेल म्हणजे जिचे सर्व अवयव प्रमाणबद्ध असतील, जिचे नाव सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा 
असेल, हेस व हत्तीणी यांसारखी जिची चाल असेल, (जी गजगामिनी असेल, ) जिचे लोम (अंगावरील लव), 
केस व दात सूक्ष्म असतील आणि जिचे सवांग कोमल असेल अशा ्रीबरोबर विवाह केला पाहिजे. ॥५॥ 











समावर्तनसस्कारा ६ 7 ज्ोथ्ासमुल्लास 


प अअययययमकावोवोआखकस्हककसझझकझेख6खखर््र__ 


बालविवाह निषेध 

न 'विबाहाचा कोणता काळ व प्रकार चांगला असतो ? 

(इत्तर) मुलीच्या वयाच्या सोळाव्या वर्षापासून चोबीसाव्या वर्षांपर्यंत आणि पुरुषाच्या पंचविसाव्या 
वर्षांपासून अड्रेचाळीसाव्या वर्षांपर्यंतचा काळ विवाहाच्या दृष्टीने उत्तम होय. यापैकी सोळा वर्षाची मुलगी व 
यंचबीस वर्षाचा मुलगा यांचा विवाह कनिष्ठ, अठरा-वीस वर्षाची तरुणी आणि तीस-पस्तीस किंवा चाळीस 
वर्षाचा तरुण यांचा विवाह मध्यम, आणि चोवीस वर्षांची स्री आणि अड्रेचाळीस वर्षाचा पुरुष यांचा विवाह 
उत्तम होय. ज्या देशात याप्रमाणे श्रेष्ठ विवाह होतात, ब्रह्मचर्यपालन आणि विद्याभ्यास या गोष्टी मोठ्या 
प्रमाणावर चालतात तो देश सुखी होतो. याउलट ज्या देशातील मुले ब्रह्मचर्याचे पालन करीत नाहीत, 
विद्याभ्यासाकडे लक्ष देत नाहीत आणि बाळपणी व अयोग्य ्रापुरुषांचे विवाह होतात तो देश दु:खात बुडून 
जातो. कारण ब्रह्मचर्यालन व विद्याभ्यास केल्यानंतर लम करण्याची सुधारणा अमलात आल्यास सर्व गोष्टीत 
सुधारणा घडून येते. तसे झाले नाही तर सर्व काही बिघाड होत असतो. 

(प्रश्न) अष्टबर्षा भवेदू गोरी नववर्षा च रोहिणी । 

वशबर्षा भबेत्कन्या तत ऊध्ब॑ रजस्वला ॥ १॥ 
माता चै पिता तस्या ज्येछो भ्राता तथैब च। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्बलाम्‌॥। २॥ 

हे शलोक पारशरी व शौप्रबोध या ग्रंथामध्ये लिहिले आहेत. त्यांचा अर्थ असा आहे की मुलीला आठव्या 
वर्षी गौरी, नवव्या वर्षी रोहिणी, दहाव्या वर्षी कन्या आणि त्यानंतर रजस्वला अशी नावे होतात. | !॥ 

दहाव्या वर्षापर्यंत मुलीचे लग न करता तिला रजस्वला या स्वरूपात पाहून तिचे आई-बाप व मोठा भाऊ 
हे तिघेही मरकात जातात. ॥२॥ 

(उत्तर) न्यान नोक 

एकक्षणा द्विक्षणेयन्तु रोहिणी । 
ब्रिक्षणा सा भवेत्कन्या ह्यात ऊर्ध्व रजस्वला ॥१॥ 
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वसा । 
सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्टया कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥२॥ 

हे सद्योनिरमित ब्रह्मपुराणातील वचन आहे. 

अर्थ :- परमाणूला स्वत:भोवती फिरण्यास जेवढा वेळ लागतो त्याला क्षण असे म्हणतात. मुलगी 
जन्मली की पहिल्या क्षणी गोरी, दुसऱया क्षणी रोहिणी, तिसऱ्या क्षणी कन्या आणि चौथ्या क्षणी रजस्वला 
होते. ॥१॥ 

त्या रजस्वला मुलीला पाहून तिची आई, बाप, भाऊ, मामा आणि बहीण सगळे नरकात जातात. ॥२॥ 

(प्रश्न) हे शलोक प्रमाण नाहीत. 

(उत्तर) का प्रमाण नाहीत ? ब्रह्मदेवाने उच्चारलेले हे शलोक जर प्रमाण नसतील तर तुम्ही उद्धृत केलेले 
शलोकही प्रमाण होऊ शकत नाहीत. 


सत्यार्थ प्रकाश ६३ महार्षि दयानंद सरस्वती 








ह्य ब्ख््ब् जययययववययययययययथयययययततवायशिषययााााााााााययााा 








जं प्रश्न) वाहवा ! पराशर व काशीनाध यांचे शलोकही तुम्ही प्रमाण मानीत नाही काय? 

(उत्तर) वाहवा ! तुम्ही ब्रह्मदेवाचे शलोक प्रमाण मानीतंजाही ? पराशर व काशीनाध यांच्यापेक्षा ब्रह्मदेव 
मोठा नाही काय ? तुम्ही ब्रह्मदेवाचे शलोक प्रमाणं मानीत नसाल तर आम्हीही पराशर व काशीनाथ यांचे एलोक 
प्रमाण मानीत नाही. 

(प्रश्न) तुमचे शलोक अशक्य कोटीतील असल्यामुळे त्यांना प्रमाण मानता वेत नाही. कारण मुलगी 
जन्माला येताच तिच्या लगनाची तयारी युरू केली तरी त्यात हजारो क्षण निघून जाणार. मग चार क्षणांत विवाह 
कसा होऊ शकतो ? आणि त्या अवस्थेत ल करण्याने काहीही लाभ दिसून येत नाही. 

(उत्तर) आमचे लोक अशक्य कोटीतील असतील तर तुमचे लोकही तसेच आहेत. कारण आठव्या, 
नवव्या व दहाव्या वर्षीही लग करणे निरर्थक आहे. कारण सोळाव्या वर्षानंतर श्रीच्या गर्भाशयाची पूर्ण वाढ 
होते व तिचे शरीर बलवान होते; आणि पुरुषाचे शरीर चोवीस वर्षानंतर सुद्दढ होऊन त्याचे वीर्य परिपक्व होते. 
म्हणून अशा ख्रीपुरुषांची संतति उत्तम होत असते. ज्याप्रमाणे आठ वर्षे वयाच्या मुलीला संतति होणे असंभव 
असते त्याचप्रमाणे सरसकट सर्व मुलींना गौरी रोहिणी अशी नावे देणेही अयोग्य आहे. मुलगी गोरी मसून काळी. 
असेल तर तिचे नाव गौरी असे ठेवणे व्यर्ध आहे, शिवायगौरी ही महादेवाची पली व रेहिणी ही वसुदेवाची पली. 
होती. त्यांना तुम्ही पौराणिक लोक माठेसमान मानता, प्रत्येक मुलगी ही गौरी वगेरे समान असते अशी तुमची 
भावना असेल तर तिच्याशी लम करणे कसे योग्य व धर्मयुक्त ठा ? म्हणून तुम्ही व आम्ही प्रस्तुत केलेले दोन- 
दोन शलोक मिध्याच आहेत. ज्याप्रमाणे 'ब्रह्मोवाच' म्हणून नमूद केलेले श्‍लोक आम्हीच रचलेले आहेत, 
त्याचप्रमाणे पराशर वरेंच्या नावांनी तुम्ही उद्धृत केलेले शलोक कोणीतरी रचलेले आहेत. म्हणून असल्या 
शलोकांचा आधार घेणे सोडून वेदांनाच प्रमाण माना आणि त्याप्रमाणे सर्व कामे करा, ममुस्मृतीमध्ये असे 
सांगितले आहे की, 

त्रीणि बर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यूतुमती सती । 

ऊध्ब॑ तु कालादेतस्माद्विन्देत सहशं पतिम्‌॥ मठ. अ. ९१ ऱ्लो. ९० 

कन्या कतुमती झाल्यानंतर तीन वर्षापर्यंत तिच्यासाठी योग्य प्रतीचा शोध करावा आणि योग्य वराशौ. 
तिचा विवाह करून द्यावा, दर महिन्यास एकदा स्जोदर्शन होते. याप्रमाणे तीन वर्षात छत्तीस वेळा रजोदर्शन 
झाल्यावर तिचे लग करणे योग्य होय. तत्पूर्वी विवाह करणे उचित नाही, 

काममामरणात्तिठेद्‌ गृहे कन्यतुंमत्यपि। 

न चैबनां प्रयच्छेततु गुणहीनाय कॉर्हिचित्‌॥ ः्यु. अ: ८। ऱलो. ८९ 

मुला मुलीने वाटल्यास जन्मभर अविवाहित तहवे, परंतु गुण-कर्म-स्वभाव असहश परस्परविरुद्ध 
असलेल्यांचा विवाह कधीही होता कामा नवे. यावरून असे सिद्ध होते की पूर्वोक्त वेळेच्या आधी आणि विजोड 
ख््रीपुरुषांचा विवाह होणे अयोग्य आहे. 

(प्रश्न) विवाह हा आईवडिलांच्या इच्छेप्रमाणे व्हावा की मुला व मुलीच्या अधीनस्थ रहावा ? 

(उत्तर) विवाहाचा निर्णय मुला व मुलीचे मताने होणे हे चांगले. आईवडिलांच्या मनात कधी आपल्या 


समावततसस्काराा |. दक ्ोध्यासमुल्लास 








- विवाह कण्याचा विचार आला असेल तरीही त्यांनी मुलाच्या किंवा मुलीच्या प्रसन्नते शिवाय 
बिवाह करू नये. कारण वधुवरांनी एकमेकांना पसंत केल्यावर विवाह झाल्यास त्यांच्यात फारसा विरोध निर्माण 
हञेतनाही; आणि संततिही चांगली निपजते. मनाविरुद्ध केलेल्या विवाहाने नेहमीच दु:ख होत राहते. विवाहामध्ये 
मुख्य संबंध वधू व वर यांचा असतो; आईबापांचा नव्हे कारण ती दोघे एकमेकांवर अनुरुक्त असतील तर 
त्यांनाच सुख होते; आणि त्यांच्यात विरोध असल्यास त्यांनाच दु:ख भोगावे लागते. 
सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भर्त्रा भार्य्या तथेब च । 

यस्मिन्ञेज्र कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुबम्‌॥ मरु. 4. ३ एलो. ९० 
ज्या कुळामध्ये श्री पुरुष हे एकमेकांवर सदेव प्रसन्न असतात, त्याच कुळात आनंद, लक्ष्मी आणि 
कर्ती निवास करतात आणि जेथे पत्तिपललींमध्ये विरोध व कलह असतो तेथे दु:ख, दारिय व अपकिर्ती 
निवास करतात. 

म्हणून आर्यावर्तात परंपरेने चालत आलेली स्ववंवराची विवाह पद्धतच उत्तम होव. जेव्हा स्त्रीपुरुष विवाह 
करू इच्छितात तेव्हा विद्या, विनय, शील, रूप, वय, बळ, कूळ, शरीर यांचे परस्परांशी प्रमाण यधायोग्य 
असले पाहिजे. जोपयंत या बाबतीत त्यांच्यामध्ये मेळ होत नाही तोपयंत अशा विवाहापासून काहीही सुख होत 
नाही. तसेच लहानपणी विवाह केल्यानेही सुख मिळत नाही. 

(32 अ परि्रीत्‌ आगात्स उ श्रेयांन्मबति जायेमान: । 
तं : क॒बय उन्नंयन्ति स्वाध्यो$मनंसा देवयन्तं: ॥१॥ ऊ.म।्‌.८मं.४ 
जो पुरुष (परिवीत: ) सर्व प्रकारे यज्ञोपवीत धारण करून, ब्रह्च्यांचे पालन करून उत्तम शिक्षण व विद्या 
यांनी युक्त बगून (सुवासा:) सुंदर वस्रे परिधान करतो आणि ब्रद्मचयांच्या पालनाने (युवा) पूर्ण योवनसंपन्न 
होऊन विद्या्रहण करून गृहस्थाश्रमात (आगात्‌) प्रवेश करतो (स3) तोच दुसन्या विद्याजनामध्ये (जायमान:) 
प्रसिद्ध होऊन (श्रेया) अतिशय शोभिवंत व मंगलकारक (भवति) होतो. (स्वाध्य:) उत्तम ध्यानाने युक्त 
असणाऱ्या (मनसा) विज्ञानाने (देववन्त: ) विद्यावृद्धीची अभिलाषा बाळगणारे (धीरास:) धैर्यवान (कवय:) 
विद्वान लोक (तम्‌) त्याच पुरुषाला (उत्नन्ति) उन्नतिशील समजून प्रतिष्ठा देतात. याउलट जे पुरुष ब्रहाचर्याचे 
पालन करीत नाहीत आणि उत्तम विद्या व सुशिक्षण ्राप्त केल्याशिवाय लहानपणीच लम करतात अशा त्रीपुरुष 
न््प्र्ट गमावले प्रतिछ्ठेस प्राप्त होत नाहीत. ॥!॥| 

आ. धुनयन्तामशिश्ी: सबरदुंधा: शश॒या अप्रंदुग्धा: । 
न्यांनव्या युवृतयो भबंन्तीरमुहद्देबानांमसुरत्वमेकंम्‌॥। २॥। २.1. ₹.५५ म.!६ 
(अग्रदुग्धा:) ज्यांची कुणीही ध्रार काढलेली नाही अशा (धेनव:) गायांप्रमाणे ब्रह्मचारी असणाऱ्या, 
(अशिश्री:) बालपण ओलांडून तारुण्यात पदार्पण केलेल्या, (सबर्दुधा:) सर्वप्रकारचे उत्तम व्यवहार पूर्ण 
करणाऱ्या, (शशया:) कौमार्यावस्था ओलांडलेल्या (गव्यानव्या: ) नवलवीन शिक्षण व अवस्था यांनी पापूर्ण, 
(भवन्ती:) असलेल्या (युवतय:) पूर्ण यौवनात असणाऱ्या त्रिया (देवानाम्‌) ब्रह्मचर्य व चांगले नियमानी युक्त 
पूर्ण विद्वान बनलेल्या (एकम्‌) अद्वितीय (महत्‌) महान ( असुरत्वम्‌) प्रज्ञाशात्रशिक्षण युक्त परज्ञेत रममाण 








सत्यार्थ प्रकाश ६५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ह ककमाकयययपपवशशशाशाााााशाााााााायाााा 


डड तरुण पतींना प्राप्त करून (आधुनवन्ताम्‌) त्यांच्या पासून गर्भ धारण करतात. स्रियांनी कधी 
चुकूनसुद्धा बालपणी पुरुषाचा विचार मनात आणजये, कारण तसे कर्मच इहलोकी व परलोकी सुखाचे सांधन 
आहे. बालविवाहामुळे जितके नुकसान पुरुषाचे होते त्याहून अधिक श्रींचे नुकसान होते. ॥२॥ 
भार शरद: शश्रमाणा दोषाजस्तोरूषसो जरयन्ती: । 
ति श्रिर्य जरिमा तनूनामध्यू नु पत्नीरवृषणो जगम्युः ॥३॥ 

अ.मं. (।सू. १७९ मं. ! 
ज्याप्रमाणे (जु) शीप्र (शश्रमाणा:) अत्यंत श्रम म्हणजे पुरुषार्थ करणारे (वृषण:) वीर्यसिचन करण्यास 
समर्थ पूर्ण यौवनयुक्त पुरुष (पली:) युवावस्थेतील हृदयांना प्रिय श्रियांना (जगम्यु:) प्राप्त करून पूर्ण शंभर वर्षे 
किंबा त्याहूनही अधिक आवुष्य आनंदाने उपभोगून पुतरपौत्रादिकांसह सुखाने एकत्र राहतात; त्याचप्रमाणे इतर 
श्नीपुरुषांनीही सदोदित राहावे. तसेच, (पूर्वी:) पूर्वी व हल्ली असणारे (शरदः) शरदक्रतू व (उषसः) 
प्रभातकाळच्या वेळा (जर्यन्ती:) ज्याप्रमाणे वृद्धावस्थेला प्राप्त करतात व नाहीसेही करतात किंवा (दोषा:) रात्री 
व (वस्तो:) दिवस हे ज्याप्रमाणे (तनूनाम्‌) शरीरांची (श्रियमु) शोभा (जरिमा) अतिशय वाढवितात किंवा ती 
(मिनाति) नाहीशी करतात त्याप्रमाणे (अहम्‌) मी श्री अथवा पुरुष (उ) चांगल्याप्रकारे निश्चयपूर्वक ब्रह्मचर्याचे 
पालन करून, उत्तम विद्या, सुशिक्षण प्राप्त करून, शरीर व आत्मा यांचे बळ आणि तारुण्य प्राप्त करून विवाह 
करीन. त्यानेच मला सुख मिळेल. त्याविरुद्ध वर्तन करणे हे वेदाच्या विरुद्ध असल्यामुळे असा विवाह कधीही 
सुखकारक होत नाही, ॥३॥ 

जोपर्यंत अशा प्रकारे सर्व करषीमुनी, राजेमहाराजे,,आर्य लोक ब्रह्मचर्य पालन करून, विद्याध्ययन पूर्ण 
केल्यावरच स्वयंवर पद्धतीने विवाह करीत असत तोपर्यंत या देशाची सतत उत्नती होत होती. परंतु जेव्हापासून 
ब्रह्मचर्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. विद्याभ्यास धांबला आणि पराधीन अशा बाल्यावस्थेत आईबापांच्या 
इच्छेप्रमाणे विवाह होऊ लागले तेव्हापासून या आर्यावर्त देशाची अवनती उत्तरोत्तर होऊ लागली. म्हणून ही 
वाईट प्रथा बंद करून सजनांनी पूर्वीप्रमाणे स्वयंवर विवाह करावे ते विवाह वर्णागुसार झाले पाहिजेत आणि 
वर्णव्यवस्थाही गुण-कर्म-स्वभावानुसार असली पाहिजे. 

गुण वर्ण व्यवस्था 

(प्रश्न) ज्याचे आईवडील ब्राह्मण असतात तोच ब्राह्मण होतो आणि ज्यांचे आईवडील इतर वर्णांचे 
असतील तर त्यांची मुले कधीतरी ब्राह्मण होऊ शकतात काय? 

(उत्तर) होय. पुष्कळ झाले, आज होत आहेत आणि पुढे होतीलही. जसे, छांदोग्य उपनिषदातील 
अज्ञातकुल जाबाल क्री, महाभारतातील क्षत्रिय वर्णाचे विश्वामित्र आणि चांडाळ कुळात जन्मलेले मातंग क्रपी 
हे ब्राह्मण झाले होते. आजही ज्याने उत्तम ज्ञान मिळविले आहे व जो सुस्वभावी आहेतो ब्राह्मणच आहे; आणि 
मूर्ख माणूस हा शुद्रच असतो. यापूढेही असेच होत राहणार आहे. . 

(प्रश्न) जे शरीर ज्या वर्णांच्या रजोवीर्यापासून उत्पन्न झाले आहे ते बदलून दुसऱ्या वर्णाचे कसे काय 
होऊ शकते? 


प्मावतसस्कााा |... ८६६. । ।॥ऑ॥। ।॥। ।  चौथासमुल्लास समुल्लास 











- ब्राह्मण शरीर रज व वीर्य यांच्या संयोगाने होत नसते ते खालील निवमांच्या पालनाने होते. 

स्वाध्यायेन जपेहमिस्त्रेविद्ेनेज्यया सुते: । 

महायज्ञेश्व यज्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु: प मनु. अ. २! श्लो. २८ » 

याचा अर्ध पूर्वी सांगितला आहे. तरीपण तो पुन: संक्षेपाने सांगतो. (स्वाध्यायेन) अध्ययन-अध्यापन, 
(जपैः) विचार करणे व काविणे, नानाविध होमांची अनुष्ठाने, संपूर्ण वेदांचे शब्द, अर्थ, संबंध, स्वरोच्चारण 
यांसह शिकणे-शिकविणे, (इज्यया) पोर्णमासी, दृष्ट वगेरे करणे, पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे विधिपूर्वक (की 
धरमनिप्रजोत्यादन काणे, (महाय) पूवक ब्रह्म, देवयज, पित॒यज, वैश्रदेवयज्ञ आणि अतिथियजञ, (यजश्र) 
असिशेमादी यज्ञ, विद्वानांचा सत्संग, सत्कार, मत्यभाषण, परोपकारादी सत्कर्मे करणे आणि संपूर्ण शिल्पविद्यादी 
शिकणे, दुराचार सोडून सदाचाराचे वर्तनाने (इव) हे (तु:) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण वर्णाचे (क्रियते) केले 
जात असते. हा शलोक तुम्ही मान्य करीत नाही काय ? अवश्य मान्य करता. मग रज व वीर्ययांच्या संयोगापासून 
वर्णव्यवस्था का समजता ? मी एकटाच तसे मानतो असे नसून परंपरे पुष्कळ लोक असेच मानतात. 

(प्रश्न) तुम्ही परंपरेचेही खंडन करणार काय ? 

(उत्तर) नाही. पण तुमच्या चुकीच्या समजूतीला न मानून तिचे खंडनही करतो. 

(प्रश्न) आमची समजूत चुकीची व तुमची बरोबर आहे, याला काय आधार? 

(उत्तर) याला आधार हाच की तुम्ही पाच-सात पिढ्यांमध्ये असणाऱ्यास सनातन व्यवहार असे समजता 
आणि आम्ही वेद व सृष्टीच्या आरंभापासून आजपर्यंतची परंपरा मानतो. असे बघा, ज्याचा पिता सजन असतो. 
त्याचा पुत्र दुर्जन, आणि ज्याचा पुत्र सजञन असतो त्याचा पिता दुर्जन अधवा कोठे-कोठे दोघेही सज्जन किंवा 
दुर्जन असल्याचे आढळून येते. तरीही तुम्ही भ्रमात पडला आहात, मनु महाराजांनी काय म्हटले आहे पाहा ;- 

(प्रश्न) येनास्य पितरो याता येन याता पितामहा: । 

तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मउ. ३. ५ लो. (७८ 

ज्या मागि पिता, आजोबा गेले असतोल त्या मागनि मुलाने जावे. परंतु (सताम्‌) जे वाडवडील 
सत्पुरुष, सज्जन असतील त्यांच्याच मार्गाने जावे आणि जे वाडवडील दुष्ट, दुर्जन असतील तरत्यांच्या मार्गाने 
कधीही जाऊ नये. कारण उत्तम धर्मात्मा पुरुषांच्या मागाने गेल्यास कधीही दुःख होत नाही. ही गोष्ट तुम्ही मान्य 
करताकीनाही ? 

(उत्तर) होय, मान्य कसो. 

(प्रश्न) आणि असे पाहा की परमेश्वराने बेदात जे सांगितले आहे तेच सनातन आहे आणि त्याच्या विरुद्ध 
जे काही.आहे ते कध्चीही सनातन होऊ शकत नाही. असेच सर्व लोकांनी मानले पाहिजे की नाही ? 

(उत्तर) अवश्य मानले पाहिजे. जो कोणी असे मानीत नसेल त्याला असे सांगा की, एखाद्याचा बाप 
दख असेल आणि त्याचा मुलगा धनाढ्य असेल तर त्याने आपल्या पित्याच्या दारि्याचा अभिमान 
बाळगण्यासाठी संपत्ती फेकून द्यावी काव ? ज्याचा बाप आंधळा आहे म्हणून त्याच्या मुलाने डोळे फोडून 
घ्यावेत काव ? ज्याचा बाप कुकर्मी असेल त्या पुत्रानेही कुकर्मच करावे काव ? मुळीच नाही. परंत पूर्वजांची जी 
उत्तम कामे असतील त्यांचे अनुकरणे, आणि दुष्कर्माचा त्याग कारणे हे सर्वांना अत्यावश्यक आहे. 


सत्याथप्रकाश _्द्ाााण्5्प्लक्जमक्कलतत महर्षिदयानंद सरस्वती 





अ्य्यसगग्ग्य्य्यस््म््य्य्य्पग्ग्गवग्बबखशयययययययययययययययाायासा 








ऱ् कोणी रंजोवीर्याच्या संयोगाने वर्णाश्रम व्यवस्था मानतो आणि ती गुणकर्मांनुसार मानीत नसेल तर 
त्याला असे विचारले पाहिजे की जर कोणी आपला वर्ण सोडून नीच, अन्त्यज किंवा ख्रिश्चन, मुसलमान झाला 
असेल त्यालाहीब्राह्मण कामानीत नाही ? येथे तुम्ही असेच म्हणाल की त्याने ब्राह्मणाची कर्म सोडून दिली, 
म्हणून तो ब्राह्मण नाही. यावरून असेही सिद्ध होते की जे ब्राह्मणादी लोक उत्तम कर्म करतात त्यांनाच त्राह्मण 
समजावे तसेच पूर्वी गीच असलेली व्यक्ती उच्चवर्णाचे गुण-कर्म-स्वभाव बाळगणारी असेल तर तिलाही उच्च 
वर्णीय समजावे आणि उच्च वर्णांचे लोक वर्णांनुसार कर्मे करीत नसतील तर त्यांची गणना योग्य त्या वर्णात 
अवश्य करावी. 

(प्रश्न) बराहणोइत्य मुर्जमासीव बाहू राजन्य: कृत: । 

ऊरू तर्वस्य चि साळ यजु-अ:३१। मं. (१ 
हायजुर्बेदातील ३१ व्या अध्यायातील ! ! वामंत्र आहे. याचा अर्थ आहे की ईश्वराच्या मुखातून ब्राह्मण, 
बाहतून क्षत्रिय, उदरातून वैश्य व पायांपासून शूट उत्पन्न झाले. म्हणून ज्याप्रमाणे मुख हे बाहू आदी होऊ शकत 
नाहीत आणि बाहू आदि मुख होऊ शकत नाहीत त्याचप्रमाणे ब्राह्मणहे क्षत्रियादी किंवा क्षत्रियादी हे ब्राह्मण 
होऊ शकत नाहीत. 

(इत्तर) यामंत्राचा जो अर्थ तुम्ही लावला आहे तो बरोबर नाही. कारण येथे पुरुष या शब्दाची अनुवृत्त 
म्हणजे निराकार, सर्वव्यापक परमात्मा असा आहे. तो निराकार असल्यामुळे त्याला मुखादी अवयव असू शकत 
नाहीत. ज्याला मुखादी अवयव असतीलतो पुरुष अर्थात व्यापकनाही आणि जो व्यापक नसेल तो सर्वशक्तिमान, 
जगाचा निर्माता, धारणकर्ता, प्रलयकर्ता, जीवांच्या पापपुण्याची व्यवस्था किंवा निर्णय करणारा, सर्वज्ञ, 
अजन्मा मरणरहीत इत्यादी विशेषणयुक्त होऊ शकत नाही. म्हणून या मंत्राचा अर्ध असा आहे की, जो (अस्य) 
पूर्ण व्यापक परमेश्वराच्या सृष्टीमध्ये मुखाप्रमाणे सर्व अवयवांमध्ये प्रमुख व उत्तम गुणांनी युक्त असेल तो 
(ब्राह्मण:) ब्राह्मण होय. (बाह) “हुर्वे बलं बाहूर्वे बीर्यम? -शतपथत्राहण. बळ व वीर्य म्हणजे 
बाहू. ते ज्यामध्ये अधिक असते तो (राजन्य:) क्षत्रिय होय. (ऊरू) कमरेच्या खालचा व गुढ््याच्या वरचा जो 
भाग त्याला करू म्हणतात. जो सर्व पदार्थांच्या प्राप्तीसाठी व सर्व देशांत ठरूच्या बळावर प्रवेश करतो, जातो व 
येतो तो (वैश्य: ) वैश्य होय आणि जो (पद्थ्याम) पायाप्रमाणे नीच अंग सदृश मूर्खत्वादे गुणवाला असेलतो 
शूद्र होय. अन्यत्र शतपथादी ब्राह्मण गंथामध्येही या मंत्राचा असाच अर्थ केला आहे. 

यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यासृज्यन्त। इत्यादि. 

ज्यामुळे हे मुख्य आहे ते मुखापासून कत्पनन झाले असे म्हणणे सुसंगत ठते. म्हणजे असते कीज्याप्रमाणे 
मुख हे सर्व अंगामध्ये श्रेष्ठ आहे त्याप्रमाणे पूर्ण विद्या आणि उत्तम गुण-कर्म स्वभाव यांनी असल्यामुळे 
मनुष्यजातीमध्ये उत्तम ब्राह्मण म्हटला जातो. परमेश्वर निराकार असल्यामुळे त्याला मुख वगेरे अवयव असू 
शकतं गाहीत. तेव्ह त्याच्या मुखापासून ब्राह्मण उत्यन्न होणे असंभव आहे. वंध्या रीच्या मुलाचे ल॑म झाले 
असे म्हणण्यासारखेच हें आहे. मुखादी अवयवांपासून ब्राह्मण उत्यन्न झ्ञाले असते तर उपादान कारणाप्रभाणे 
ब्राह्मणादिची आकृति अवश्य असती. उदाहरणार्थ, मुखाचा आकार गोल असतो. म्हणून मुखापासून उत्पन्न 
होणाऱया ब्राह्मणाचे शरीर तोंडासारखे वाटोळे असावयास हवे होते. क्षत्रियांचे शरीर बाहुसारखे, बैश्यांचे 
मांडीसारखे आणि शूद्रांचे शरीर पायांसारखे आकाराचे असावयास हवे हाते. परंतु तसे असत नाही. म्हणून जे 





साक्सकत्रा | इट  चौथासमुल्लास 





- उत्पन्न झाले त्यांना ब्राह्मण ही संज्ञा प्र्त झाली परंतु तशी तुमची नाही कारण 
'बसेडतर लोक गभाशियातून जन्माला येतात तसेच तुम्हीही जन्मला आहात. तुम्ही कांही मुखातून उत्पन्न झाला 
सहीत. म्हणून तुम्ही ्राह्मण या संज्ञेचा अभिमान करता आहात म्हणूनतुम्ही केलेला अर्थ चुकीचा असून आम्ही 
लावलेला जो अर्थ आहे तों बरोबर आहे. असेच इतर॒ांधामध्येही सांगितलेले आहे. उदाहरणार्थ, 
शृद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणद्लैति शूदताम्‌। - 

क्षत्रियाज्ञातमेबन्तु जिद्याद्वैश्यात्तथैच च।॥ नट. अ. :०। इलो. ६« 
जो शुद्रकुळात उत्पन्न होऊनही ज्याच्या अंगी ब्राहमण, क्षत्रिय व वैश्य यांच्यासारखे गुण, कर्म व स्वभाव 
असतील तर तो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य होईल. याचप्रमाणे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय किंवा वैश्य कुळात 
उत्पन्न झ्ञाला असेल आणि त्याचे गुण, कर्म, स्वभाव हे शुद्रासारखे असतील तर'तो शुद्र होतो. अर्थात चार 
वर्णापैकी ज्या-ज्या वर्णाचे गुण, कर्म व स्वभाव त्रीपुरुषांमध्ये असतील त्या-त्या वर्णाची ती श्री किंवा तो 
पुरुष गणला जाईल. 

धर्मचर्ययया जघन्यो वर्णः पूर्व पूव बर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥१॥ 
अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्य जघन्यं बर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥२॥ 
ही सूत्रे आपस्तंबातील आहेत. 

धर्माप्रमाणे आचरण करून खालच्या वर्णातील माणूस आपल्याहून उत्तम वर्णात जाऊ शकतो आणि 
त्याच वर्णात त्याची गणना केली जावी, ज्या वर्णांची योग्यता त्यास असेल. ॥!॥ 
याचप्रमाणे अधर्माचरण करणारा उत्तम वर्णातील मनुष्य आपल्यापेक्षा खालच्या वर्णाम प्राप्त होतो आणि 
त्याची गणना त्याच वर्णात केली जावी. ॥२॥ 

ज्याप्रमाणे पुरुष ज्या वर्णांच्या योग्यतेचा असतो त्या वर्णाचा तो आहे. त्याचप्रमाणे स्रियांच्या बाबतीतही 
समजावे, यावरून असे सिद्ध होते की असे झाल्याने सर्व वर्ण आपापल्या गुण-कर्म-स्वभावानुसार पवित्रतेन 
राहतात. अर्थात ब्राह्मणकुळात कुणीही क्षत्रिय, वैश्य व शूट यांच्याप्रमाणे राहूनये आणि क्षत्रिय, वैश्य व शुद्र हे 
वर्णही शुद्ध राहतात. त्यायोगे वर्णसंकर होणार नाही; आणि मग कोणत्याही वर्णांची निंदा अधवा तो अयोग्य 
आहे असे देखील होणार नाही. 

(प्रश्न) एखाद्याला एकच मुलगा किंवा मुलगी असेल आणितो किंवा ती दुसऱया वर्णात प्रविष्ट झाली तर 
त्यांच्या आईबापांचा सेवा कोण करणार ? शिवाय त्याने वंशही खुंटणार याची काव व्यवस्था असली पाहिजे? 
(उत्तर) कुणाचाही सेवाभंग अथवा वंशच्छेद होणार नाही. कारण त्यांना स्वत:च्या मुलगा अधवा मुलगी 
यांच्या बदली त्यांच्या स्वत:च्या वर्णास योग्य असा मुलगा किंवा मुलगी विद्यासभा व राजसभा यांच्या 
व्यवस्थेप्रमाणे मिळेल. त्यामुळे काहीही अव्यवस्था होणार नाही. 

ही गुणकर्मानुसार वर्णांची व्यवस्था. मुलींच्या सोळाव्या वर्षी आणि मुलांच्या पंचविसाव्या वर्षी परीक्षा 
करून निश्चित केली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे ब्राहमण वर्णाचा ब्राह्मणी त्रीशी, क््िव पुरुषाचा क्षत्रिय ख्रीशी, 
वैश्य पुरुषाचा वैश्य स्रीशी व शूद्र पुरुषाचा शुद्र ज्रीशी विवाह करावा. तेव्हाच आपापल्या वर्णाचे कर्म आणि 
-_ पस्स्परप्रेम सुद्धा यथायोग्य राहिल. 


सत्यार्थप्रकाश ६९ महर्षिदवानंदसरस्वती 


््॒बजज्गकााययपपदशशवशााााााशाााााााा 











ज् चारही वर्णांची कर्तव्यकर्मे व गुण पुढीलप्रमाणे आहेत :- 
ब्राह्मणाची गुणकर्मे 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहंश्लैज ब्राह्मणानामकल्ययत्‌।।१॥॥ मु. अ. (लो. ८८ 
शमो दमस्तप: शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। 
ज्ञानं बिज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्बभावजम्‌ ॥२॥ भ.गी. अ. (८ इलो. ४२ 
शिकणे, शिकविणे, वज्ञ करणे व करविणे, दान देणे व घेणे ही ब्राह्मणाची सहा कर्मे आहेत. परंतु 
*प्रत्छिहः प्रत्यबर:? ॥ मजु.॥ म्हणजे प्रतिग्रह दान घेणे हे मीच कार्य आहे. ॥॥ (शम:) मनामध्ये वाईट 
काम करण्याची इच्छा देखील न आणणे आणि त्याला: आलि 'दम:) कान, 
डोळे आणि इंद्रियांना अन्यायाचरणापासून परावृत्त करून धर्ममार्गावरून चालविणे, (तप:) सदैव ब्रह्मचारी 
जित्ेंद्िय राहून धर्मानुष्ठान करणे, (शोच) व 
आद्लिर्गात्राणि शुध्यन्ति मन: 'शुध्यति। 
तिद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति॥ मनु. अ. ५) लो. (०९ 
पाण्याने बाह्य अंग, सत्याचरणाने मन, विद्या व धर्मांनष्ठान यांनी जीवात्मा आणि ज्ञानाने बुद्धि पवित्र 
होते. आतील रागद्रेषादी दोष आणि बाहेरील मळ काढून शुद्ध राहणे म्हणजे सत्य व असत्याचे विवेकपूर्वक 
सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करणे या मागनि मन पवित्र होते. (क्षान्ति:) म्हणजे निंदा, स्तुती, सुख, दुःख, 
शीतोष्ण, क्षुधा, तृष्णा, हानी, लाभ, मानापमान, हर्ष, शोकचा त्याग करून धर्मावर दृढ राहणे, (आर्वजम्‌) 
कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरळ स्वभाव बाळगणे व कुटिलपणा कोरे दोषांचा त्याग करणे. (ज्ञानम्‌) सर्व 
ेदादि शाख्रे सांगोपांग शिकून व शिकविण्याची क्षमता, विवेक, सत्याचा निर्णय. जी वस्तू जशी असेल तशीच 
समजून घेणे म्हणजे जडाला जड (निर्जीवाला निर्जीव) व चेतनाला चेतन मानणेव जाणणे. (विज्ञानम्‌) पृथ्वीपासून 
परेश्चरापर्यंत सर्व पदार्थांचे विशेष ज्ञान मिळवून त्यांचा यथायोग्य उपवोग करून घेणे (आस्तिक्यम) वेद, ईश्चर, 
मुक्ती, पूर्वजन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता, पिता, आचार्य ब अतिधि यांची सेवा कधीही न सोडणे आणि 
कधीही निंदा न करणे. ही पंधरा कर्मे व गुण ब्राह्मण वणांच्या मनुष्यांमध्ये अवश्य असले पाहिजेत. ॥२॥ 
गुण, कर्मे ब स्वभाव | 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेञ च । 
त्रिषयेष्बप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥॥१॥ मनु. अ.!। शलो. ८९ 
न्यायाने प्रजेचे रक्षण, म्हणजे पक्षपात न करता सज्ञनांचा सत्कार व दुर्जनांचा तिरस्कार कारणे, सर्व 
सर्वांचे पालन, (दानम्‌) विद्या, धर्मपरवृत्ती व सत्पातरांची सेवा यांमध्ये धनादी पदार्थांचा व्यय, (इुज्या) 
यज्ञ करणे अथवा करविणे, (अध्यवनम्‌) वेदादी शात्रांचे अध्ययन-अध्यापन करणे, (विषयेषु अप्रसक्तिः) 
विषयवासनांमध्ये न गुंतता जितेंद्रिय राहून सदा शरीर व आत्माद्वारा बलवान राहावे. ॥१॥ 
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभाबजम्‌॥२॥ प. गी. अः (८ ऱलो. ४३ 


समावर्तन संस्कार ७० चोथा 











० शेकडो, हजारो लोकांशी एकट्याने बुद्ध करताना भयज वाटणे, (तेज:) सदैव तेजस्वी म्हणजे 

दोनता रहित प्रगल्भतायुक्त दढ राहणे, ( धृति:) धैर्यवान बनणे, (दाक्ष्यम) राजा व प्रजा संबंधीत व्यवहार व सर्व 
शाब्रे यांमध्ये अत्यंत चतुर असणे, (युद्धे अपलावनम्‌) युद्धामध्ये हृढपणे व नि:शंक राहून, बुद्धापासून दूर पळून 
'नजाणे अर्थात याप्रमाणे लढावे की निश्‍चित विजव होईल. पळून जाऊन अथवा शत्रूला चुकवून विजय होत 
असेल तर तसे करणे, (दानम्‌) दानशील असणे, (ईश्वरभाव: ) पक्षपातररहित सर्वांशी यथायोग्य वर्तन करणे, 
विचार करून देणे, प्रतिज्ञा पूर्ण करणे, कधीही वचनभंग होऊ न देणे ही. अकर कर्म व गुण क्षत्रिय वर्णाचे 
आहेत. ॥१॥ 


निकम कुर अयरच काबा जक मनु. अ. !। इलो. ९० 

(पशुरक्षणम्‌) गावी, बैल वगैरे पशुंचे पालनपोषण, वर्धन करणे, (दानम्‌) विद्या धर्म यांची वृद्धी 
करण्यासाठी व करविण्यासाठी धनादी खर्च करणे, (इज्या) अमिहोत्रादी यज्ञ करणे, (अध्ययनम्‌) वेदादी 
शाब्रांचे अध्ययन करणे, (वणिक्यधम्‌) सर्व प्रकारचा व्यापार करणे, (कुसीदम्‌) दरसाल दर शेकडा चार, सहा, 
आठ, बारा, सोळा, किंबा वीस आणे त्यापेक्षा अधिक व्याज न घेणे आणि मूळमुददलाच्या दुपटीपेक्षा जास्त 
रक्षमन घेणे, म्हणजे एक रुपया दिला असल्यास शंभर वर्षानंतरही दोन रुपयाहून जास्त रक्कम न घेणे व न देणे 
आणि (कृषिम्‌) शेती करण हे वैश्याचे गुण कट आहेत. 

शूद्राचे गुण व कामे 
एकमेब हि शूदस्य प्रभु: कर्म समादिशत्‌। 
'वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥ 'जु. 4. !! ऱलो. ९१ 

शुद्रास उचित आहे की निंदा, ईरथ्या, अभिमान आदी दोष सोडून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांची योग्य 
प्रकारे सेवा करणे आणि त्यावरच आपला उदरनिर्वाह चालविणे. शूद्राचे हेच एकमेव कर्म व गुण होय, 

असे धोडक्यात वर्णांचे गुण व कर्मे लिहिली आहेत. ज्या पुरुषामध्ये ज्या वर्णाचे गुण व कर्मे असतील 
त्याला त्या वर्णाचा अधिकार द्यावा, अशी व्यवस्था ठेवल्यास सर्व माणसाची उन्नती होते. कारण उच्चवर्णीवांना 
सदैव अशी भीती वाटत राहील की आपली मुले मु्खत्वादि दोषयुक्त राहिली तरती शूटर समजली जातील. तसेच 
मुलांनाही भिती राहील की आपण सदाचारी राहिलो नाही व विद्यार्जन केले नाहीतर आपल्याला शूद्र बनावे 
लागेल. याउलट खालंच्या वर्णातील लोकांना वरच्या वर्णात जाण्यास या व्यवस्थेमुळे प्रोत्साहन मिळेल. 

विद्या व धर्मयांच्या प्रसाराचा अधिकार ब्राह्मणांना द्यावा. कारण ते पूर्ण विद्यावान व धार्मिक असल्याने 
हे काम उत्तम प्रकारें करू शकतात. क्षत्रियांना राज्य करण्याचा अधिकार दिल्यास कधी राज्याची हानी अथवा 
देशावर संकट येत नाही. पशुपालनादिकाचा अधिकार वैश्यांनाच असणे योग्य होय. कारण ते कामते उत्तम 
प्रकारे करू शकतात. शुद्रांन सेवेचा अधिकार यासाठी आहे की तो विद्याशून्य मुर्ख असल्याने ज्ञान विज्ञानांसंबंधी 
काहीही काम करू शकत नाही. परंतु ते शारीस्कि सर्व कामे करू शकतात. अशा प्रकारे चारही वर्णांना त्यांच्या 
त्यांच्या अधिकारानुसार कार्य करण्यास प्रवृत्त करणे राजाचे व सभ्य सज्जनांचे काम आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश ७? महार्षिदयानंद सरस्वती 





ह ्सँग्गगगययक्कक्ककससखूवकससववय क ााााशााााशाशाशाशाशा 


जि लक्षणे (ब प्रकार) 
ब्राह्मो दैवस्तथेवार्ष: प्राजापत्यस्तथाउसुर: । 

गान्धर्वो राक्षसश्चेज पैशाचश्चाष्टमो$धम:॥ म्नु.अ. ३ श्लो. २१ 
विवाह आठ प्रकारचे होतात :- 

ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस व पैशाच या विवाहांची ही व्यवस्था आहेकी 
(१) वधू व वर दोघेही यावत ब्रहमचर्यपूर्ण विद्वान, धार्मिक व सुशील असावे त्यांचा एकमेकांच्या प्रसन्नतापूर्वक 
विवाह होणे त्याला ब्राह्म बिबाह असे म्हणतात. (२) विस्तृत यज्ञ करत असता क्रत्विजाचे काम करणाऱ्या 
जावयास अलंकारयुक्त कन्या देणे वाला 'दैब', (३) वराकडून काही घेऊन विवाह होणे, हा “आर्ध', 
(४) 'प्रजापत्य' विवाहात केवळ धर्मांच्या वृद्धीसाठी वधुवरांचे लल लावले जाते. (५) वधू व वर या 
दोघांनाही काही देऊन केला जाणार विवाह 'आसुर' हो. (६) नियम व काळ-वेळ यांना सोडून काही कारणाने 
वधूव वरयांचा स्वेच्छेने परस्पर संयोग होणे याला 'बांधर्ब', (७) लढाई करून, बलात्कार म्हणजे हिसकाहिसकी 
करून किंवा कपटाने मुलीचे ग्रहण किंवा हरण करून केला जाणारा विवाह हा 'शक्षस' विवाह होय, 
(८) झोपलेल्या अथवा मद्य वगेरे पिऊन वेड्या मुलीशी बलात्काराने संयोग करणे हा 'पैशाच* विवाह होय, 
या सर्व विवाहांमध्ये ब्राह्मविवाह हा सर्वोत्कृष्ट होय. दैव व प्राजापत्य हे विवाह मध्यम-प्रतीचे आणि आर्प, 
असुर गंधर्व हे निकृष्ट प्रतीचे, राक्षस हा अधम प्रकारचाआणि पैशाच हा महाभ्रष्ट विवाह होय. पलवतीताची हानिश्‍चय 
ठेवला पाहिजे की लम होण्यापूर्वी मुलगा व मुलगी यांची एकांतात गाठ पडावयास नको 
ख्रीपुरुषांचा एकान्तवास हा दोषास्पद असतो. परंतु जेव्हा वर ववधू यांच्या विवाहाची वेळ येईल म्हणजे त्यांचा 
ब्हामचर्याश्रम व विद्याभ्यास पूर्ण होण्यास एक वर्ष अधवा सहा महिने अवकाश असेल, तेव्हा त्यांना एकमेकांची 
चित्रे, फोटो दाखवावे अधवा प्रतिकृती तयार करून मुलींच्या अध्यापिकांकडे मुलांची व मुलांच्या अध्यापकांकडे 
मुलींची छायाचित्रे पाठवून द्यावीत. ज्यांचे रंगरूप जुळत असेल त्यांचा इतिहास अर्थात जन्मापासुनची माहिती 
अद्यावत मिळवून अध्यापकांनी जन्मपत्रिका पुस्तिका असल्यास मागवून ती तपासावी, ज्यांचे गुणकर्म व 
स्वभाव सारखे असतील तेव्हा ज्याचे ज्याचे बरोबर जिचा जिचा विवाह होणे योग्य वाटले त्यांना परस्परांची 
छायाचित्रे व जीवनवृत्तांत पाहण्यास द्यावेत व त्यांचे त्याबाबतीतील अभिप्राय निवेदन करवा तो जाणावा तेव्हा 
दोघांनी एकमेकांशी विवाह करण्याचे ठरविले तर त्या दोघांचा समावर्तन संस्कार एकाच वेळी करावा, 
वधू व वर या दोघांची इच्छा अध्यापकांसमोर विवाह करण्याची असल्यास तसे करावे; नाहीतर मुलीच्या 
आईवडिलांच्या धरी विवाह होणे योग्य होय. अध्यापक, मुलीचे आईबडील आणि इतर सभ्य लोक यांच्यासमोर 
वधुबरांनी एकमेकांशी जे काही बोलाववाचे असेल ते बोलावे, शास््रार्ध करावा आणि काही गुप्त गोष्ट 
विचाराववाची असेल तर ती सर्वांच्या देखत कागदांवर लिहून ते कागद एकमेकांच्या हातात द्यावेत; व अशा 
प्रकारे प्रश्नोत्तरे करावीत. 

जेव्हा दोघांमध्ये दृढ प्रेम विवाह करण्याचे निर्माण होऊन तेव्हा त्यांच्या खाण्यापिण्याची उत्तम व्यवस्था 
करावी. त्यायोगे आतापर्यंत ब्रह्मचर्यपालन व विद्याध्यवनरूपी तपश्चर्या व कष्ट केल्याने शिणलेले त्यांची शरीरे 
दुर्बल झाली होती ती चंद्राच्या कलेप्रमाणे विकसित होऊन थोड्याच दिवसात पिपुष्ट होतील. 


समावत्तसस्कारा | ७ चोथ्वासमुल्लास 








समावर्तन संस्कार ष्र 








- 'ज्या दिवशी शुद्ध होईल त्या दिवशी वेदी व मंडपंरंचून अनेक सुगंधी द्रव्ये 
वतूप वेली होम करावा आणि अनेक विदा त्रीपुरुषांचा यथायोग्य सत्कार करावा. नंतर जो दिवसक्रतुदानास 
योग्य असेल त्या दिवशी 'संस्कारविधी' या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे सर्व विधी करून रात्री दहा वाजता किंवा 
मध्यरात्री अत्यंत प्रसन्न चित्ताने सर्वासमोर पाणि ग्रहण करून विवाहाचा विधी पूर्ण करावा आणि मग एकान्तसेवन 
करावे. वीर्यस्थापनेच्या विधीप्रमाणे पुरुषाने वर्यस्थापन करावे आणि वर्याकर्षणाच्या विधीप्रमाणे ख्रीने 
वीर्याकर्षण करावे. ब्रह्मचयानि प्राप्त झालेल्या वीर्याचा शक्यतोवर अपव्यय । होऊ देऊ नये, कारण वीर्यापासून 
अथवा रजापासून जे शरीर निर्माण होते ते अपूर्व व उत्तम संतानाचे असते. जेव्हा वीर्याचे गर्भाशयात पतन 
होण्याची वेळ येताच श्री व पुरुष या दोघांनीही स्थिर राहावे आणि नाकासमोर नाकव डोळ्यांसमोर डोळे येतील 
अशाप्रकारे शरीर सरळ ठेवावे आणि अत्यंत प्रसन्नचित्त ठेवावे, इकडे- तिकडे हलू नये. पुरुषाने आपले शरीर 
ढौले सोडावे आणि श्रे वीर्याचा स्वीकार करताना अपान वायू वर ओढून घ्यावा, योनीचा संकोच करून 
आणि वौर्य वर आकर्षण करून ते गर्भाशयात स्थिर करावे. त्यानंतर दोघांनीही शुद्ध पाण्याने स्नान करावे. 
गर्भधारणा झाली आहे की नाही याचे पूर्ण ज्ञान विदुषी श्रीला त्याचवेळी होऊन जाते. परंतु एक 
महिन्यानंतर येणारी पाळी चुकली की गर्भ राहिला असल्याविषयी सवांची खातर होते. गरम दुधात मुंठ, केशर, 
अश्चांधा, वेलदोडा व सालममिश्री धालून आधीच तयार व थंड केलेले दूध प्यावे ब मग पतिपललींनी आपापल्या 
वेगवेगळया शब्येवर झोपावे. जेव्हा जेव्हा गर्भाधान करण्यात येईल तेव्हा तेव्हा हा विधी करणे उचित होय, 
त्यानंतर एक वर्षभर पतीपत्लींनी कधीही समागम करू नये. अशाप्रकारे ब्रह्मचर्याचे पालन केल्यास मूल 
चांगले निपजते आणि दुसर मूलही उत्तम होते. असे केले नाही तर बोर्य व्यर्थ जाते. दोघांचे आयुष्य कमी होते 
ब अनेक प्रकारचे रोग होतात. मात्र दोघांतील संभाषणादी बाह्य व्यवहार प्रेमपूर्ण अवश्य ठेवावा. पुरुषाने 
वीर्याचे वरे गर्भाचे रक्षण करावे. भोजन व आच्छादन यांची व्यवस्था अशा प्रकारे करावी की पुरुषाचे वीर्य 
स्वप्नातही नष्ट होऊ नये आणि गर्भातील बालकांचे शरीर अत्यंत देखणे, धष्टपुष्ट, पराक्रमवुक्त बनून दहाव्या 
महिन्यात त्याचा जन्म व्हावा. चोथ्या महिन्यापासून व विशेषत: आठव्या महिन्यापासून गर्भाला फार जपले 
पाहिजे. गर्भवती श्लीने कधीही रेचक, रूक्ष, मादक आणि बुद्धी व बळ यांचा नाश करणारे पदार्थ खाऊ गयेत. 
त्या ऐवजी दूध, तूप, उत्तम, तांदूळ, गहू, मूग, उडीद इत्यादी पदार्थांचे देशकालाचा विचार करून युक्तिपूर्वक 
सेवन करावे. 

गर्भावर चौथ्या महिन्यात पुंसवन आणि आठव्या महिन्यात सीमंतोन्नवम असे दोन संस्कार विधिपूर्वक 
करावेत. मूल जन्मल्यानंतर बाळ व बाळंतीण यांच्या शरीराचे रक्षण खूप काळजी घेऊन करावे. खरी प्रसूत 
होण्याच्या आधीच सुंठपाक किंवा सौभाग्यसुंठी पाक तयार करून ठेवावा. बाळंतिणीला किंचित उष्ण अशा 
सुगंधी पाण्याने स्नान घालावे; व मुलालाही न्हाऊ घालावे. नाळ कांपतांना मुलाच्या बेंबीजवळ मकसुत्ताने गाळ 
बांधावी आणि त्यामध्ये चार अंगुळे अंतर सोडून नाळेचा पुढील भाग कापून टाकावा. नाळ अशा पद्धतीने 
बांधावी की शरीरातील रक्ताचा एकही थेंब बाहेर जाणार नाही. त्यानंतर प्रसूतीची ती जागा शद्ध करून त्या 
ठिकाणी दाराच्या आतील बाजूस तूप व सुगंधी द्रव्ये यांचा होम करावा. त्यानंतरमुलाच्या बापाने त्याच्या 





सत्यार्थ प्रकाश ७३ महर्षिदयानंद सरस्वती 


डं 'बेदो5सीति* म्हणजे 'तुझे नाव वेद आहे' असे म्हणून तूप व मध यांनी सोन्याच्या सळईने मुलाच्या 
जिभेवर 'ओ३म हे अक्षर लिहावे; आणि त्याच सळई त्याला तूप व मध चाटवावा. मुलाला हवे असल्यास. 
त्याच्या आईने दूध पाजावे, आईला दूध नसल्यास एखाद्या श्रीची तपासणी करून तिचे दूध पाजावे: 
त्यानंतर दुसऱ्या एका शुद्ध हवा असलेल्या खोलीमध्ये बाळ व बाळंतीण यांना ठेवून तेथे सकाळी व 
संध्याकाळी सुगंधित तुपाचा होम करावा. सहा दिवसापर्यंत आईने मुलाला अंगावर पाजावे, तिने शरीर पुष्ट 
होण्यासाठी उत्तम व पौष्टिक आहार घ्यावा आणि योनिसंकोच आदी करावे. सहाव्या दिवशी त्रीने बाहेर पडावे 
बमुलाला दूध पाजण्यासाठी एखादी दाई ठेवावी. त्या दाईला उत्तम खाऊपिऊ घालावे. तिने मुलाला अंगावर 
पाजावे व त्याचे पातनपोषण करावे. मात्र मुलाच्या आईनेही मुलावर पूर्ण लक्ष ठेवावे. आणि त्याच्या 
पालनपोषणात मुळीच हेळसांड होऊ नये. स्तनांतील दूध श्लवण होऊ नये म्हणून स्तनांच्या अग्रभागांवर विशिष्ट 
लेप लावावा. तसेच आपले खाणेपिणे हा व्यवहार यथावोग्य ठेवावा, 
'संस्कारविधि' या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे नामकरणादी संस्कार योग्यवेळी केला जावा. श्री पुन: 
रजस्वला होईल तेव्हा ती शुद्ध झाल्यावर पूर्वीप्रमाणेच क्रतुदान करावे. 
क्रतुकालाभिगामी स्यात्स्बदारनिरतः सदा । 
ब्रह्मचार्य्येब भति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌॥ मरु. अ. ३। एलो. ४ ५० 
जो आपल्याच पत्नीशी प्रसन्न असतो व क्रतुकाली रममाण होतो तो गृहस्थ असूनही ब्रह्मचारी 
असल्यासारखा आहे. 

भार्या भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथेज च। 

यस्मिज्ञेज्र कुले नित्यं कल्याणं तत्र बै ध्रुनम्‌॥१॥ म्मु.अ. ३| एलो. ६० 
ज्या कुळात पलीवर पती व पतीवर पली हे पूर्णपणे संतुष्ट असतात त्याच कुळात सर्व प्रकारचे 
वऐश्वर्व निवास करते. जेथे पतिपलींमध्ये कलह असतो तेथे दुर्भाग्य व दाखि स्थिरावते. ॥!॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमासन्न प्रमोदयेत्‌। 

अप्रमोदात्पुनः पुंखः प्रजनं न प्रर्तते ॥२॥ मरु. अ.) एलो. ६! 
जीस्री आपल्या पतीवर प्रेम करीत नाही व पतीला संतुष्ट ठेवीत नाही तर पतीच्या अपरसन्नतेने 
उत्पन्न होत नाही. ॥२॥ 

अया जु येभयानाया कतो हते कुवा 1 

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेज न रोचते ॥३॥ मरु अ. ३) लो. ६२ 
खी प्रसन्न असली की सारे कुळ प्रसन्न राहते व तिच्या अप्रसन्नतेत सर्व कुटुंब अपरसन्न म्हणजे दु: 


होत जाते. 
: पतिभिर्देबरेस्तथा । 


पितृभिर्श्रातूभिश्वेता: 
पूज्या भूषयितव्याक्च बाहनललकशत किर ॥१॥ म्नु:अ.३ इलो. ५५ 
ज्यांना आपले खूप कल्याण व्हावे असे वाटत असेल अशा पिता, भ्राता, पती व दीर यांनी' 


भूषणादिकांनी प्रसन्न ठेवावे. ॥१॥ 
संमाव्तन संस्कार ढ्ड चौथास 








् |] 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राइफला: क्रिया: ॥२॥ म.अ ३ एलो: ५६ 

ज्या घरात स््रियांचा सत्कार होतो तेथे विद्यासंपन्न पुरुष, देव या संज्ञेला पात्र होऊन ते आनंदाने क्रीडा 
करतात आणि ज्या घरात स्त्रियांना सन्मानाने वागविले जात नाही तेथे केलेल्या सर्व क्रिया निष्फळ होतात.॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ 

न शोचन्ति तु यत्रैता बर्चते तद्धि सर्वदा ॥३॥ म. अ. ३ श्लो. ५७ 

ज्या घरातील अथवा कुळातील स्रिया शोकगस्त होऊन दुःखी असतात ते कुळ लवकरच नष्ट भ्र होते. 
परंतु ज्या घरातील अधवा कुळातील श्री वर्ग आनंदी उत्साही व प्रसन्नतेने परिपूर्ण असतो त्या कुळाची सदैव 
अभिवृद्धी होते. ॥३॥ 

तस्मादेता: सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशने: । 

भूतिकामैन्रेर्नित्यं सत्कारेषूत्सबेषु च ॥४॥ मरु. अ. ॥ श्लो. ५९ 

म्हणून ऐश्वर्याची इच्छा बाळगणाऱयांनी नेहमी व उत्सवप्रसंगी स्रियांना भूषणे, वस्रे, भोजन इत्यादी देऊन 
त्यांचा वारंवार सत्कार करावा. |1४॥ 

येथे ही गोट सदैव लक्षात ठेवावी की 'पूजा' या शब्दाचा अर्थ 'सत्कार' असा आहे. जेव्हा जेव्हा दिवसा 
अथवा रात्री प्रथमत: गाठ पडेल तेव्हा किंवा निरोप धेताना परस्परांनी प्रेमाने 'नमस्ते' करावे. 

गृहकार्येषु दक्षया। 

व्यये चामुक्तहस्तया॥ मरु. अ. ५] ऱलो. (५७ 
०००००००. र यी घराची 
स्वच्छता ठेवावी आणि खर्च करताना फार उदार होऊ नये. जो जो खर्च होईल त्याचा हिशेब यंथावत ठेवावा व 
तो पतीला सांगावा. सर्व खाद्य पदार्थ अशा प्रकारे पवित्र व शुद्ध वनावावेत की ज्यायोगे ते औषधरूण बगून 
शगीर व आत्मा यात रोगांना येऊ देणार माही. धरातील गोकरांचाकरांकडून यथायोग्य काम करून घ्यावे. 
घरातील कोणतेही काम बिघडू देऊ नये. 

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम्‌। 
बिबिधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वत: ॥ 7. उ २! एलो. २१० 

उत्तम री, नाना प्रकारची रले, विद्या, सत्य, पावित्र्य, सुभाषित, विविध प्रकारची शिल्यविद्या या गोष्टी 
सर्व देशांकडून व सर्व लोकांकडून घ्याव्यात. 

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न संत्यमभ्रियम्‌। 

तंवर मावतजुदेचक:समतन पशाजतु.अ.श श्लो (३८ 

नेहमी प्रिय, सत्य, इतरांना हितकारक असेल असेच बोलावे. जे अप्रिय सत्य असेल ते बोलू नये. म्हणजे 
जो तिरळा असेल त्याला तिरळा म्हणू नये. मात्र इतरांना खूष करण्यासाठी खोटे बोलू नये. ॥!॥ 








भड भद्रमिति ब्रूयाद्धत्रमित्येज बा. 
शुष्कवैरं त्रिवार च न कुर्यात्किनचित्सह ॥॥२॥ मु. अ. ॥£लो. १३९ 
सत्यार्थप्रकाश ७५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ह कसााययययवववयशशयवयायााााााााााायाया 





ड् भद्र म्हणजे सवांना कल्याणकारक वचन बोलावे. कोणाशीही विना अपराध निष्कारण शत्रुत्व 
आणि निरर्थक वादविवाद करू नये. ॥२॥ जे दुसऱ्याच्या हिताचे असेल ते त्याला त्याचे वाईट वाटत नसले तरी 
सांगितल्याशिवाय राहू नये. 

पुरुषा बहतो राजन्‌ सततं भ्रियजादिन: । 

आप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता: कनक ॥ (महा.) उद्योगर्ब; ३७1१५, विदुरमीति 
हे धृतराष्ट्र! या जगात इतरांना सदैव बोलणारे तोंडपुजे पुष्कळ लोक आहेत; परंतु 
ऐकण्यास अप्रिय वाटणारे मात्र अंती कल्याण करणारे वचन बोलणारा व ते ऐकणारा माणूस विरळा. जे 
सत्पुरुष असतात ते इतरांचे दोष त्यांच्या तोंडावर सांगतात व आपले दोष ऐकतात. परोक्ष त्यांच्या गुणांची 
वाखाणणी करतात. याउलट दुष्ट लोकांची हीच रीत असते की ते तोंडावर गोड बोलतात आणि पाठीमागे निंदा 
करतात. जोपर्यंत मनुष्य इतरांच्या तोंडून आपले दोष ऐकून घेत नाही अथवा सांगणारा सांगत नाही तोपर्यंत 
मनुष्य दोषांपासून मुक्त होऊन सद्गुणी होऊ शकत नाही: 

कधी कोणाची निंदा करू नये. उदाहरणार्थ, 'गुणेषु दोषारोपणमसूया* अर्थात्‌ 'दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया', 
'गुणेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुति:' गुणांच्या ठिकाणी दोषांचा व दोषांच्या ठिकाणी गुणांचा आरोप 
करणे ही निंदा होय आणि गुणांना गुण व दोषांना दोष म्हणणे ही स्तुति होय. अर्थात मिध्याभाषणाचे नाव निंदा 
व सत्यभाषणाचे नाव स्तुति होय. 

बुद्धिवृद्धिकारण्याशु धन्यानि च हितानि च । 

नित्यं शास्त्रण्यवेक्षेत निगमांड्वेब बैदिकान्‌॥। १॥ :जु.अ. ॥ इलो. (९ 
जे शौप्र बुद्धि, धन व हित यांची वृद्धि करणारी जी शाश्ते व वेद आहेत त्यांचे नित्य श्रवण व श्रावण करावे. 
ब्रह्मचर्याश्रमात जे अध्ययन केले असेल ते ग्रंथ श्रीपुरुषांनी नित्य वाचावेत व शिकवावेत, ॥॥ 
यथा यथा हि पुरुष: शास्त्रं समधिगच्छति। 

तथा तथा बिजानाति त्रिज्ञानं चास्य रोचते ॥।२॥ म.अ. ४! श्लो. २० 
कारण ममुष्य जसजसा शाख््रांना यधावत जाणतो तसतसे त्या विद्येविषयीचे त्याचे विशेष ज्ञान वाढत जाते. 
आणि त्यातच त्याची रूचि वाढत जाते. ॥२॥ 

गृहस्थाश्रमाची कर्तव्ये - पंच महायज्ञ 
क्रषियज्ञं देबयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌॥१॥ म्नु.अ. ॥ श्लो. २९ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पितृयज्ञश्न तर्ण्पणम्‌ । 

होमो दैबो बलिर्भोतो नृयज्ञो$तिथिपूजनम्‌ ॥२॥ 

स्वाध्यायेनार्चयेत कूषीन्‌ होमेर्देबान्‌ यथाविधि । ही 
पितून्‌ श्रादधैश्व नूनन्ने्भूतानि बलिकर्मणा 1३१ न्य. अ: ३| ऱलो. ४०.८१ 
यांपैकी पहिल्या दोन यज्ञांविषयी ब्रह्मचर्य प्रकरणामध्ये विवेचन केले आहे. पहिल्यामध्ये वेदादी 
शास्त्रांचे अध्ययन व अध्यापन करणे, संध्योपासना वः योगाभ्यास, दुसऱ्या देववज्ञामध्ये विद्वानांचा 








अमाव्तमसस्कारा |... ७ जौथासमुल्लास 





१ सेवा, पावित्र्य, दिव्य गुण अंगी वाढविणे, दातृत्व, विद्येची वृद्धी करणे. हे दोन्ही यज्ञ दरोज सकाळी व 
संध्याकाळी करावयाचे असतात. 

सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि: प्रात: प्रात: सौमनसस्य दाता ॥१॥ 

प्रातः प्रातर्गृहपतिर्नो अग्नि: सायं सायं सौमनसस्य दाता ॥२॥ 

अ: कां. (९ अनु.७मं, ३,४ 

जोसंध्याकाळी यज्ञ होतो त्या होमात टाकलेले द्रव्य सकाळपर्यंत हवा शुद्ध ठेवून हितकारक बनते. ॥!॥ 

जो सकाळी होम केला जातो त्या होमात टाकलेले द्रव्य संध्याकाळपर्यंत वायु शुद्धिव्वा बळ बुद्ि 
आरोग्यकारक असते. ॥२॥ 

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मण: सन्ध्यामुपासीत। 

उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन ॥।३॥॥ (प्ुबिश)ब्रहणे ४॥५ तै. आ.२२ 

म्हणून दिवस व रात्र यांच्या संप्रिकाळी म्हणजे सूर्योदय व सूर्यास्तावेळी परमेश्वराचे ध्यान व अमिहोत्र 
अवश्य केले पाहिजे, ॥३॥ 

न तिष्ठति तु य: पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌। 

सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः ।॥।॥४॥ मरु. अ. २। लो. १९४ 

जे कोणी सकाळ संध्याकाळ संध्या व अम्निहोत्र करीत नाहीत त्यांना सज्जन लोकांनी द्विजांच्या कर्मांतून 
बहिष्कृत करून काढून टाकावे म्हणजे त्यास शुद्रवत समजावे. ॥४॥ 

(प्रश्न) त्रिकाळ संध्या का करू नये ? 

(उत्तर) तीन वेळेला संधिकाळ होत नसतो. प्रकाश व अंधकार यांची संधीही फक्त सकाळी व संध्याकाळी 
अशा दोन वेळाच होते, जो कोणी ही गोष्ट लक्षात न घेता दिवसाच्या मध्यभागीही म्हणजे मध्याह्वीस आणखी 
एक संधिकाळ मानून तिसऱ्यांदा संध्यावंदन करतो त्याने रात्रीच्या मध्यभागीही संध्योपासना का करू नये ? 
मध्यरात्रीही संध्या करावयाची इच्छा असेल तर प्रत्येक प्रहरा प्रहराला, घटके घटकेला, प्रत्येक पळाला व 
क्षणालाही संधिकाळ असतो तेव्हाही संध्योपासना करावी ! वस्तुत: तसे कण्याची इच्छा असली तरीही तसे 
होऊ शकत नाही आणि अशा प्रकारे मध्याह् संध्या करण्यास कोणत्याही शास्त्रांत आधरारपुद्धा नाही, म्हणून 
फक्त सकाळी आणि संध्याकाळी अशी दोनदाच संध्या व अमिहोत्र करणे समूचित होय, तिसऱयावेळी नव्हे 
आणि काळाची जी विभागणी शाक्रकारानी भूत, भविष्य व वर्तमान यांच्यातील भेदाने अशी केली आहे ते 
तीनकाळ वेगळे आहेत. त्यांचा संध्योपासनेशी काही संबंध नाही, 

तिसरा पितृयज्ञ. ज्यात देव जे विद्रान- अध्ययन - अध्यापन करणारे क्षी, माता, पिता आदी वयोवृद्ध ज्ञानी 
आणि परमयोगी यांची सेवा करणे म्हणजे पितृयज्ञ होय. पितृयज्ञाचे दोन भेद आहेत. एक श्राद्ध व दुसरे तर्पण. 
आ्रद्ध म्हणजे 'श्रत्‌ हे सत्याचे नाव आहे. 'श्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रढ्या यक्क्रियते तच्छादवम्‌!' 
ज्या क्रियेने सत्याचे ग्रहण केले जाते तिला श्रद्धा असे म्हणतात. श्रद्धेने जे कर्म केले जाते ते श्राद्ध होय. तसेच 
'तृप्यन्ति तर्पवन्ति येन पितून्‌ तत्तर्पणम्‌' म्हणजे ज्या ज्या कर्माच्या योगाने विद्यमान म्हणजे हयात असणारी 


सत्यार्थ प्रकाश ७७ महर्षिदयानंद सरस्वती 


प ििससस्क्स्ससगददन््य्सव्य्य्पमगग्यययपययययययययययशवशशयययययााशाशाशाााययायाााशा 





स्ट होतात व त्यांना जे सतुष्ट केले जाते त्याला तर्पण असे म्हणतात. मात्र हा दोन्ही प्रकारचा 
पितृयज्ञ जिवंत पितरांसाठी आहे, मृतकासाठी नाही. 
श्र तर्पण 

ओं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृष्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादि- 
देबसुतास्तृप्यन्ताम्‌। ब्रह्मादिदेबगणास्तृप्यन्ताम्‌। इति देवतर्पणम्‌ ॥ 

“विद्वा ७ सो हि देवा: ' जे विद्वान आहेत त्यांनाच देव म्हणतात, असे शतपथ ब्राह्मणात सांगितले 
आहे. ज्यांनी चारही वेदांचे सांगोपांग ज्ञान मिळविले आहे त्यांना ब्रह्मा असे म्हणतात. या ब्रह्मापेक्षा कमी 
शिकलेल्यांनाही देव म्हणजे विद्वान असे म्हणतात. त्यांच्याप्रमाणे विदुषी त्रीचे नाव ब्रह्माणी व देवी असे आहे. 
त्यांच्यासारखेच त्यांचे जे पुत्र, शिष्य व गण म्हणजे सेवक असतील त्यांची सेवा करणे म्हणजेच 'श्राद्ध' व 


'तर्पण' होय. 
फरषितर्पण 

ओं मरीच्यादय क्रषयस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यायृषिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ 
मरीच्यायृषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्यायूधिगणास्तृष्यन्ताम्‌ ॥ इति 
क्रषितर्पणम्‌ ॥ 

जे ब्रह्माचे प्रपत्र मरीची सारखे विद्वान बून इतरांना शिकवितात आणि त्यांच्याप्रमाणे ज्या स्रिया विदुषी 
असतात व मुलींना विद्यादान करतात त्यांची सेवा करावी. तसेच त्यांचे विद्वान पुत्र, शिष्य व सेवक त्यांच्याप्रमाणेच 
विद्यादान करीत असतील तर त्यांचाही सत्कार करावा. हेच खरे क्रपितर्पण होय. 


पितृतर्षण 

ओं सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। अग्निष्वत्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। बर्हिषदः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सोमपा: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
आज्यपा: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सुकालिन:ः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नमः 
यमादींस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि । पितामहाय स्वधा नम: 

, पितामहं तर्पयामि। प्रपितामहाय स्ञ्धा नमः प्रपितामहं तर्पयामि । मात्रे स्वधा 
नमो मातर तर्पयामि । पितामह स्वघधा नमः पितामहीं तर्पयामि । प्रपितामहो 
स्वघधा नमः प्रपितामही तर्पयामि । स्वपत्न्ये स्वघा नमः स्वपत्नी तर्पयामि । 
सम्बन्धिभ्य: स्वघा नमः सम्जन्धिनस्तर्षयामि । सगोत्रे्य: स्वथा नमः 
सगोत्राँस्तर्पयामि ॥ इति पितृतर्पणम्‌ ॥ 

“ये सोमे जगदीश्वर पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोपसद:' जे परमात्मा जाणण्यात व पदार्थविद्येमध्ये निपुण 
असतातते 'सोमसद', 'वैस्मेविदयुतो विद्या गृहीता ते अमि्वात्ता:'. जे अमि म्हणजे विद्युत यांच्यासंबंधीच्या 
विद्यांचे जाणकार असतात ते अमिष्वात्त होतं. 'ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषद:'. जे उत्तम 
विद्यावृद्धीयुक्त व्यवहारांमध्ये गुंतलेले असतात ते बर्हिषद होय. 'ये सोममैश्चर्यमोषधीस्सं वा पान्ति पिबन्तिवा 


समावतनसस्कारा छट । चौथासमुल्लास 





िऑऑशशऑऑऑशशशशा॒ााआआजजयजखखख पयवष€ष्ष्खख्कॅककॅकॅखिखऊ3 32... 





, सोमप़ा:'. जे ऐश्वर्याचे रक्षक आणि सोमरसाचे पान केल्याने निरोगी बनलेले आहेत, तसेच जे दुसऱ्यांच्या 
ऐश्वर्याचे रक्षण करणारे असतात व इतरांना ओषधे देऊन त्यांचे रोग नाहीसे करतात ते सोमपा होत. 'ये 
हबिहेतुमतुमह भुःजते भोजयन्नि वाते हविर्भुज:' जे मादक व हिंसायुक्त पदार्थांचा त्याग करून उत्तम खाद्यपदार्थांचे 
* भोजन करतात त्यांना हविर्भुज म्हणतात. 'य आज्यं ज्ञात ्राप्तुं वा योग्य रक्षन्ति वा पिबन्ति ते आज्यपा:' 
जाणण्यास व प्राप्त करून घेण्यास योग्य वस्तूंचे रक्षण करणारे आणि तूप खाणारे ब दूध पिणारे जे लोक त्यांना 
आज्यपा म्हणतात. 'शोभन: कालो विद्यते येषान्ते सुकालिन:' चांगले धर्मकृत्ये करण्यास ज्यांना सदैव उत्तम 
वेळ असतो त्यांना सुकालिन असे म्हणतात. 'ये दुष्टान्‌ वच्छन्ति निगृहुन्ति, ते यमा न्यायाधीशा:' जे दुष्टांना 
शासन करतात व सज्जनांचे रक्षण करणारे न्यायकारी आहेत ते वम. 'य: पाति स पिता' जो मुलाबाळांना 
अन्नवस्लादिक पुरवून त्यांचे पालनपोषण व रक्षण करतो, तो जनक पिता होय. 'पितु: पिता पितामह:, पितामहस्य 
पिता प्रपितामह:' पित्याच्या पित्याला पितामह (आजोबा) आणि पितामहाच्या पित्याला प्रपितामह (पणजोबा ) 
असे म्हणतात. 'या मानयति सा माता'. जी अन्न आणि सत्कार देऊन संतानाची मान्यता करते ती माता. 'या 
पितुर्माता या पितामही, पितामहस्य माता प्रपितामही,' पित्याची माता ती पितामही (आजी) आणि पितामहाची 
माता ती प्रपितामही (पणजी ). आपली पल्ली, बहीण, नातेवाईक, स्वगोत्रज व अन्य कोणी सभ्य पुरुष अधवा 
वृद्ध या सर्वांना अत्यंत श्रद्धापूर्वक उत्तम अन्न, व्न, सुंदर वाहन वगेरे देऊन त्यांना उत्तम प्रकार संतुष्ट कगवे. 
अर्धात ज्या-ज्या कृत्याने त्यांचा आत्मा तृप्त होईल आणि शरीर स्वस्थ राहील त्या-त्या कृत्याने त्यांची 
प्रेमपूर्वक सेवा करणे म्हणजेच श्राद्ध व तर्षण होय. 
चौथ यज्ञ म्हणजे बलि वैश्वदेव :- स्वयंपाक तयार झाल्यावर भोजनासाठी जे पदार्थ बनले त्यांतून 
आंबट, खारट पदार्थ व मीठ घातलेले पदार्थ वगळून, तूप घातलेले पदार्थ व मिट्टान्रे धेऊन चुलीतून अभि बाहेर 
काढून त्या अलीमध्ये पुढील मंत्रांसह त्या अन्नाच्या आहुती द्याव्यात आणि भाग कावे. :- 
बैक्वदेबस्य सिद्धस्य गृहो$ग्नौ विधिपूर्वकम्‌। 
आभ्यः कुय्यद्दिबताभ्यो ब्राह्मणो होममन्बहम्‌॥ मनु. अ. ऱ्लो. ८४ 
पाकशाळेमध्ये भोजनासाठी जे काही अन्न तवार असेल त्याचा दिव्य गुणांच्या प्राप्तीसाठी त्याच 
पाकाणीमध्ये खाली दिलेल्या मंत्रांनी नित्य विधिपूर्वक होम करावा :- 

होम करण्याचे मंत्र 
ओं अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीपोमाभ्यां स्थाहा । निश्वेभ्यो 
देबेभ्यः स्वाहा । धन्बन्तरये स्वाहा । कुद्ठै स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा । प्रजापतये 
स्वाहा । सह द्यात्रापूथिबीभयां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
याप्रत्येक मंत्राने एक-एक आहुती प्रज्वलित अमीमध्ये टाकावी. नंतर धाळीमध्ये अथवा जमिनीवर पान 
ठेवून त्याच्या पूर्व दिशेकडून क्रमानुसार यथाक्रम वा मंत्रांसह भाग ठेवावेत :- 

र्य ॥ यमाय नमः । सानुगाय बरूणाय नम:। 
'वाचुकाड होय क । नमः । अद्‌भ्यो नमः । बनस्पतियो नमः । 
नमः । भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मपतये नमः । बास्तुपतये नम: । निश्वेभ्यो 


सत्यार्थ प्रकाश ७९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


















ज्‌ नमः । दिबाचरेभ्यो भूतेथ्यो नम: । नक्तञ्चरिभ्यो भूतेभ्यो नम: । 
सर्वात्मभूतये नम: ॥ 

पानावर किंवा धाळीत ठेवलेले हे भाग एकत्र करावेत आणि त्यावेळी कोणी अतिथी आला असल्यास 
त्याला जेवू घालावे; किंवा अमीमध्ये सोडून द्यावे. त्यानंतरलवणात्न म्हणजे वरण, भात, भाजी, पोळी वगैरे 
घेऊन सहा भाग जमिनीवर ठेवावे. यासाठी आधार :- 

शुनां च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम्‌। 

बायसानां कृमीणां च शनकैनिर्वपेद्‌ भुबि॥ मर. अ. ३। लो. ९२ 
या प्रकारे 'श्र्यो नमः, पतितेभ्योनम:, श्रपर्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो 
नम:' असे सहा भाग ठेवून कोणी दुःखी, ठपाशी प्राणी अथवा कुत्रे, कावळे इत्यादींना देऊन टाकावेत. 
यामंत्रातील 'नम:' या शब्दाचा अर्थ 'अन्न' असा आहे. कुत्री, पापी, चांडाळ, पापरोगी, कावळे आणि 
कृमी, मुंग्या इत्यादींना अन्न द्यावे असे मनुस्मृती आदिची विष्चि आहे. 

पाकशाळेत होम-हवन करण्याचा उद्देश असा की तेथील हवा शुद्ध व्हावी आणि जी अज्ञात अद्ट जीवांची 
नकळत जी हत्या होते त्याचा प्रति उपकार करणे होय. 

आता पाचवी अतिथिसेबा. ज्याच्या येण्याची तिथी निश्‍चित नसते त्याला अतिथी असे म्हणतात म्हणजे 
अकस्मात धार्मिक, सत्योपदेशक, सर्वांवर उपकार करण्यासाठी सर्वत्र हिंडणारा, पूर्ण विद्वान, परमयोगी, 
संन्यासी असा गृहस्थाच्या घरी आला तर त्याला प्रधम पाद्य, अर्ध्य व आचमनीय असे तीन प्रकारचे पाणी देऊन 
नंतर त्याला सत्कारपूर्वक आसनावर बसवून त्याला उत्तमोत्तम पदार्थ छाण्यास व पिण्यास द्यावेत आणि त्याची 
सेवाशुश्रूषा करून त्याला प्रसन्न करावे. त्यानंतर त्याच्या संगतीत बसून त्याच्या कडून ज्ञान- विज्ञानाच्या ज्या 
गोष्टीतून धर्म, अर्थ, काम वमो्ष यांची प्राप्ती होईल अशा उपदेशाचे श्रवण करावे. त्याने केलेल्या उपदेशानुसार 
आपले आचरण ठेवावे. प्रसंगानुसार गृहस्थ व राजा आदी देखील अतिथीप्रमाणे सत्कार करण्यास योग्य 


आहेत. परंतु, 
| धूर्ताची लक्षणे 

पाषण्डिनो बिकर्मस्थान्‌ बैडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌। 

हैतुकान्‌ बकवृत्तीश्व बाड्मात्रेणापि नाचंयेत्‌॥ मनु. अ. ५ लो. ३० 

(पापण्डी ) पाखंडी अर्धात वेदांची निंदा करणारे, वेदविरुद्ध आचरण करणारे, (विकर्मस्थ), वेदविरुद्ध 
कृत्ये करणारे, मिध्याभाषण आदी दुर्गुणांनी युक्त, (वैडाल.) जसा बोका लपून प आर बसतो 
आणि उंदीर वगैरे प्राण्यांवर झडप घालून आपले पोट भरतो, तसे वर्तन करणाऱ्याला: असे म्हणतात. 
(शठ) अर्थात ही, दुराग्रही, घमेंडखोर, ज्यांना स्वत:ला कळत माही व दुसऱ्यांनी सांगितलेले ऐकत नाहीत, ते 
शठ. (हैतुक) तर्क-कुतर्क म्हणजे व्यर्ध बडबड करणारे जसे आजकालचे वेदांती बकतात 'मी' ब्रह्म आहे, जग 
मिथ्या आहे, वेदादी शास्त्रे व ईश्रर्सुद्धा कल्पित आहे, अशा थापा ठोकणारे आजकालचे वेदांती, (बकवृत्ती) 
जसा बगळा एका पायावर उभा राहून, ध्यानस्थ असल्याचा आव आणतो व समोर मासळी येताच तिला पकडून 

. गंड करतो त्याप्रमाणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आजकालचे बैरागी, गोसावी वगैरे हट्टी, दुराग्रही व 


प्मक्ततसस्कारा | ८ चौथासमुल्लास समुल्लास 









































आहेत. अंशा लोकांचा सत्कार नुसत्या वाणीनेही करू नवे. कारण त्यांचा सत्कार केल्यास त्यांची 
होऊन ते जगाला अधर्मयुक्त करतात. ते स्वत: तर अवनतीची कामे करतातच; पण जे त्यांच्या नादी 
लागतात त्यांनाही ते अविद्यारूपी महासागरात बुडवून टाकतात. 

या पाच महायज्ञांची फळे अशी आहेत :- 

ब्रह्मयज्ञ केल्याने विद्या, शिक्षण, धर्म, सभ्यता इत्यादी शुभ गुणांची वृद्धी होते. अिहोत्राने वायु, वृष्टी 
बॅजल यांची शुद्धी होऊन वृष्टीच्या द्वारे जगाला सुख मिळते. अर्थात शुद्ध वायुचा श्रासोच्छवास, स्पर्श व 
खानपान केल्याने आरोग्य, बुद्धि, बळ, पराक्रम वाढून 'धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष यांचे अनुष्ठान पूर्ण होते. 
म्हणूनच त्याला देवयज्ञ म्हणतात.' 

पितृयज्ञामध्ये माता, पिता आणि ज्ञानी महात्म्यांची सेवा केली जाते. त्यायोगे सेवा करणाऱ्यांचे ज्ञान 
वृद्धिंगत होईल त्यापासून सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करून तो सुखी होईल. 
दुसरापैलू कृतजतेचाही असतो. जशी सेवा माता, पिता व आचार्य यांनी आपल्या मुलांची व शिष्यांची केलेली 
असते, त्यांची परतफेड करणे उचितच आहे. 

बलिवेश्रदेवाचे फळ पूर्वी सांगितले तेच आहे. 

जोपर्यंत जगामध्ये उत्तम अतिथी नसतील तोवर जगाची उन्नती होत नाही. त्यांच्या सर्वशर संचार भ्रमणाने 
वसत्याचा उपदेश केल्याने पाखंड वाढत नाही आणि सर्व ठिकांणी गृहस्थांना सहजासहजी सत्य विज्ञानाची प्राप्ती 
होत राहते आणि ममुष्यमारामध्ये एकच धर्म स्थिर राहतो. अतिधीशिवाय संदेहनिवृत्ती होत माही. संदेह म्हणजे 
संशय दूर झाल्याशिवाय दृढ निश्चय होत नाही आणि निश्चयाशिवाय सुख कसे प्राप्त होईल ? 
0 जाह महत बुध धर्मार्थ चानुचिन्तयेत्‌। 

व धीनकचची च॥म्नु.अ.शश्लो. ९२ 

रात्रीच्या चौथ्या प्रहर किंवा चार घटका रात्र असताना उठावे. आवश्यक कार्य करून धर्म व अर्ध 
शारौरिक रोगांचे निधान व परमात्म्याचे ध्यान करावे. कधीही अधर्माचरण करू नये. कारण, 

नाधर्मश्वरितो लोके सद्य: फलति गौरिब । र 

शनैरावत्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति॥ मु. अ. १ लो. (७२ 

केलेला अधर्म कधीही निष्फळ होत नाही. मात्र ज्यावेळी माणूस अधर्म करतो त्याचवेळी त्यांचे फळ 
देखील मिळत नाही. म्हणून अज्ञानी लोक अधर्म करण्यास कचरतनाहीत. पांतुलक्षात ठेवा की, ते अधर्माचाण 
हळूहळू तुमच्या सुखाची मुळे कुरतडत जाते त्याचा क्रम असा:- 

अधर्मेणैधते ताजत्ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नाज्जयति सभूलस्तु जिनश्यति।॥ मप. अ. १ इलो. (७४ 

जेव्हा तलावाचा बांध फोडून पाणी जसें चोहोकडे पसरते तसा अधर्मात्मा मनुष्य धर्माच्या मर्यादा 
ओलांडून मिध्याभाषण, कपट, पाखंड म्हणजे रक्षण करणाऱ्या वेदांचे खंडन आणि विश्रासंधात वगैरे नीच कर्मे 
___ करून इतरांच्या वस्तू लुबाडत प्रथम तो खूप भरभराटीस येतो. नंतर त्याला धन, धान्य, ऐश्वर्य, खानपान, वस्रे, 
आभूषणे, याम, स्थान, मान, प्रतिष्ठा वगैरे गोष्टी त्याला प्राप्त होतात. अन्यायाने तो शत्रूही जिंकतो. मात्र 


सत्यार्थप्रकाश ८? महर्षि दयानंद सरस्वती 


्जजज्यययझल ्स्मययथयययथशगगव यायाय 


|: लवकरच नष्ट होऊन जातो जसे पाळे मुळे कापलेला 'वृक्ष नष्ट होतो तसा हा अधर्मी माणूस नष्टप्रष्ट 

होत जातो. 

सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चेबारमेत्सदा । 

शिष्यांश्न शिष्याद्धर्मेण बाग्बाहूदरसंयत: ॥ मनु. अ. १ इलो: १७५ 

वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपातरहित होऊन सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग, न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि, 

आर्य, उत्तम पुरुषांचे गुण, कर्म, स्वभाव व पावित्र्य यांमध्ये सदा रममाण व्हावे. वाणी, बाहू, उदर आदी. 

अवयवांचा संयम करून म्हणजे धर्माने चालत राहून आपल्या शिष्यांचे उत्तम शिक्षण करीत असावे. 

ळा 9०051. | 
>: ॥॥१॥ मनु. अ. ४। इलो: (७९ 

(क्रत्विक्‌) यज करणारा, (पुरोहित) सदा उत्तम आचरणाचे शिक्षण देणारा, (आचार्य) विद्या शिकविणारा, 

(मातुल) मामा, (अतिथि) ज्यांच्या येण्याजाण्याची तिथी ठरलेली नसते तो, (संश्रित) आपले आश्रित, 

(बाल) बालक, (वृद्ध) म्हातारे, (आतुर) पीडित, (वैद्य) आयुर्वेद जाणणार, (ज्ञाति) आपल्या वर्णाचे किंवा 

गोत्राचे, (संबन्थी) सासरे वगेरे (बान्यव) मित्र ॥!॥| 

मातापितृ*यां यामिभि्रांत्रा पुत्रेण भार्यया । 

दुहित्रा : दासर्व्णोण वरिवादं न समाचरेत्‌ ॥२॥ मनु. अ. ४ लो. १८० 

(माता) आई, (पिता) बाप, (यामि) बहीण, (भ्राता) भाऊ, (पुत्र) मुलगा, (भार्या) पत्नी, (दुहिता) 

मुलगी व (दास) नोकर यांच्याशी वाद म्हणजे त्यांच्याशी भांडण किंवा तंटाबखेडा कधीही करू नये. ॥२॥ 


दान 

अतपास्त्बनधीयानः प्रतिग्रहरूचिर्द्रिज: । 

अम्भस्यश्मप्लब्ेनैज सह तेने मज्नति ॥ मनु. अ. ४। इलो. १९० 

एक (अतपा:) ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण वगैरे तपरहित, दुसरा (अनधीयान:) न शिकलेला, तिसरा 
(परतिग्रहरचि:) दुसऱ्यांकडून केवळ दान धेणारा असे हे तीन प्रकारचे लोक दगडी गौकेत समुद्रावर तंगण्यासमान 
आपल्या दुष्कमनिच दु:ख सागरात बुडून जातात. ते स्वत: तर बुडतातच परंतु स्वतःबरोबर दान देणाऱ्यांनाही 

बुडवितात. 

क: दत्तं हि निधिनाप्यर्जित धनम्‌ । 

वातुचनलकहतरचिपायानाहीचा 'च॥ मनु. अ. ४।शलो. (९३ 

जो धमनि प्राप्त झालेले धन वर 'तीन पुरुषांना देतो त्या दान दात्याचा नाश यात्त जन्मात आणि 
घेणाऱ्याचा नाश पुढील जन्मी कते. जे असे असतात त्यांचे काव व्हावे? 


यथा निमज्जत्युदके तरन्‌। 

तथा निमज्जतो5धस्तादज्ञो दातृप्रतीच्छको ॥ मु. अ. | एतो. (१४ 

ज्याप्रमाणे दगडी नौकेत बसून पाण्यावर तरंगणारा बुडतो त्याप्रमाणे अज्ञानी दाता व ग्रहीता (दान 
घेणारा) हे दोघेही अधोगतीला अर्थात दु:खास प्राप्त होतात. 


समावर्तनसस्कारा | ८२३२ 77००० द्यौथासमुल्लास 








_ लोकदम्भक: । 
बैडालब्रतिको ज्ञेबो हित्र: सर्बाभिसन्धक: ॥१॥ म्य. ज. हलो. १९५ 
(धर्मध्वजी) काहीही धर्म न करता धर्माच्या गावाने लोकांना ठकविणारा, (सदालुब्य:) सर्वदा'लोभी, 
([हब्चिकः) कपटी, (लोकदम्भक:) संसारी लोकांसमोर आपल्या बढाईच्या गप्पा मारणारा, ढोंगी, (हिंस्र) 
्राण्यांची हिंसा करणारा व इतरांशी वैर बाळगणारा, (सर्वाभिसन्यक:) भल्या व वाईट अशा सर्व लोकांशी 
मिळून राहणारा असेल त्याला वैडडालव्रतिक म्हणजे बोकयाप्रमाणे लबाड व नौच समजावे. ॥!॥ 

: स्वार्थसाधनतत्पर: । 
शठो मिथ्याब्रिनीतश्च बळत्रतचरो द्विज: ॥२॥ मु. अ. ४लो. १९६ 
(अधोदृष्टि:) कीर्तीसाठी अधोद्ट ठेवणारा; (नैष्कृतिक:) खुनशी, कोणी त्याचा धोडासा पैसा भर 
अपराध केला असेल तरत्याचा सूड घेण्यासाठी मरेपर्यंत धडपडणारा, (स्वार्धसाधनतत्पर:) कपट, अधर्म, 
विश्वासघात वोरे वाटेल त्या साधनांचा वापर आपल्या हेतु सिद्धिसाठी करणारा, (शठ:) आपले म्हणणे खोटे 
असले तरी आपला हट्ट न सोडणारा, (मिध्याविनित:) आपण अत्यंत सुशौल, संतुष्ट व सज्जन आहोत असे 
खोटे माटे वरून भासविणारा (बकत्रत चर:) त्याला बगळ्याप्रमाणे नीच समजावे, अशी लक्षणे असणारेलोक 
जीच व पाखंडीं असतात. त्यांचा विश्वास अधवा त्यांची सेवा करू नये. ॥॥२॥ 


गृहस्थांची कर्तव्ये 
धर्म शन: आल्वितबाच तलमीकित पिका 1 
वरलोकसहायार्थ न्‌ (॥१॥॥ मनु. अ. ४॥एलो. २३८ 


मुंग्या (किंवा वाळवी) ज्याप्रमाणे हळूहळू प्रयत्न करून वारूळ बांधतात त्याप्रमाणे श्रीपुरुषांनी, कोणालाही 
पीडा देता, परलोकात म्हणजे परजन्मात पुख मिळावे म्हणून, हळूहळू धर्माचा संचय करावा. ॥ !॥ 
ी नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठत: । 
'पुत्रदारं न ज्ञातिर्थर्मस्तिष्ठति केबल: ॥२॥ ममु.अ. ४ इलो. २३९ 
कारण, परलोकामध्ये माता, पिता, पुत्र, पली अधवा आपली जाती, लोक यांपैकी कोणीही साह्य करू 
शकत माही परंतु फक्त धर्मच सहायक होत असतो. ॥२॥ 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एको नु भुडक्ते सुकृतमेक एव च॒ दुष्कृतम्‌ ॥३॥ मु. अ. ॥ श्लो. २४० 
पहा ! प्राणी एकटाच जन्माला येतो व एकटाच मरतो. तसेच धर्माचरणाचे फळ सुख आणि अधर्माचरणाचे 
दुःखरूपी फळ तो एकटाच भोगतो. ॥३॥ 
एकः पापानि कुरु ते फलं महाजन: । 
भोक्तारो निप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥४॥ मद्. उद्योग. ज: ३३ श्लो. ४७ 
हेही समजून घ्यावे की कुटुंबातील एक पुरुष पाप करून वस्तू आणतो आणि महाजन म्हणजे कुटुंब 


सत्यार्थप्रकाश ट्डे महर्षिदयानंद सरस्वती 











ड्् उपभोग घेतात ते उपभोग घेणारे र भागीदार होत नाहीत. परंतु अधर्म अथवा पाप करणाराच 
पापाचा भागीदार होतो. ॥४॥ 

मृतं शरीरमुत्सृज्य काछलोषछसमं क्षितो । 

ब्रिमुखा बान्धबा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥२॥ म्टु.अ. ॥ एलो. १४! 
जेव्हा कुणाचा नातेवाईक मरतो तेव्हा त्याला मातीच्या ढेकळाप्रमाणे त्याचे शरीर जमिनीत पुरून त्याच्याकडे 
पाठ देऊन बंधुवर्ग विमुख होऊन निघून जातात. त्याच्या बरोबर जाणारा कोणीही नसतो परंतु एकटा धर्मच 
त्याचा सांधी होतो. ॥५॥ 

यासाठी 

तस्माद्धर्म सहायार्थ नित्यं संचिनुयाच्छने: । 

धर्म्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२॥ म्रु.अ. | लो. १४२ 
परलोकात म्हणजे परजन्मात सुख व्हावे म्हणून या जन्मात सहायतार्थ नित्य धर्माचा संचय हळू हळू करीत 
जावे. कारण धर्माच्याच साहाय्याने जीव मोठेमोठे दुस्तर दु:खसागर तरुन जाऊ शकतो. ॥ !॥ 
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्निषम्‌। 

परलोकं नयत्याशु भास्बन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२॥ मु. अ. १ इलो. २४३ 
परंतु जो पुरुष धर्मालाच मुख्य समजतो, धर्मांच्या अनुष्ठानाने ज्याचे केलेले पाप दूर झाले असते त्याला 
त्याने धर्मच, प्रकाशस्वरूपी आणि आकाशहे ज्याला शरीराप्रमाणे आहे अशा परलोक म्हणजे परमदर्शनीय 
परमात्म्याची शीत्र प्राप्ती करवून देतो. ॥२॥ म्हणून 

रढकारी मूदुर्दान्तः करूराचारेरसंबसन्‌ । 

अहिंस्त्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्बर्ग तथाव्रत: ॥१॥ मु. अ: ४ श्लो. २४६ 
सदा दृढ असणारा, कोमल स्वभावाचा, जितेंद्रिय असतो, हिंसक, क्रूर व दुराचारी लोकांपासून जो दूर 
राहतो, तो धर्मात्मा, मनावर जय मिळवून आणि विद्यादी दानाने सुख प्राप्तकरतो. ॥१॥| 


, बाच्यर्था नियता: सर्वे ां कन रयळळकाळ 1] 

तां तु य: स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नर: ॥।२॥ मनु. अ. ॥ लो. २५६ 

पातु हेही लक्षात ठेवावे की सर्व अर्ध व व्यवहार वाणीने निश्चित होतात, ती वाणीच सवांच्या मुळाशी 
असते व तिच्या द्वारेच सर्व व्यवहार सिद्ध होतात. त्या वाणीची जो चोरी करतो, म्हणजे खोटे बोलतो तो सर्व 
प्रकारची चोरी वगैरे पापे करणारा आहे. ॥२॥ 

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिता: प्रजा: । 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारे हन्त्यलक्षणम्‌॥३॥ मनु. अ. ४ इलो. १५६ 

म्हणून जो मिध्याभाषणादी अधर्माचा त्याग कळून धर्माचरण करतो, म्हणले ब्रह्मचर्य, जितेंदरियतेने पूर्ण 
आयुष्य आणि धर्माचरणाद्वारे उत्तम संतती व अक्षय धरन प्राप्त करतो, जो धर्माप्रमाणे वागून दुष्ट लक्षणांचा नाश 
करतो. त्याच्या सारखे आचरण सदैव करावे. ॥३॥ कारण 





संमाव्तनसस्कारा य णण्णण्िक्िद्यासमुल्लास 





भै लोके भवति निन्दितः । 
नन ॥श्नु.अ.४शलो. १५७ 
पुरुष दुराचारी असतो त्याची जगामध्ये सदाचरणी लोकांत निंदेस पात्र होतो, तो दुःख भोगणारा नेहमी 
ब्याधिग्रस्त होऊन अल्पायुषी होतो. म्हणुन असा प्रयत्न करावा :- 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन बर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मबशं तु स्यात्तत्तत्सेजेत यत्नत: ॥१॥ पु अ १ लो. (५९ 
जे-जे पराधीन कर्म असेल त्याचा प्रयत्मपूर्वक त्याग करावा आणि जे-जे स्वाधीन कर्म असेल ते 
प्रयलपूर्वक आचरावेत. ॥!॥ 
सर्व परवशं दु:खं सर्वमात्मबशं सुखम्‌ 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयो: 1॥२॥ मरु. अ. ५ श्लो. ६० 
कारण जी जी पराधीनता ती ती दुःखदायक व जी स्वाधीनता आहे ती सुखदायक असते हेच संक्षेपाने सुख 
बदु:ख यांचे थोडक्यात हेच लक्षण जाणले पाहिजे. ॥२॥ 
परंतु जी एकमेकांच्या आधीन कामे आहेत ती ती आधीमतेनेच केली पाहिजेत. जसे की, त्री आणि पुरुष 
यांनी एकमेकांच्या आधीन राहून परस्परांशी संबंधित कर्तव्ये करवी. म्हणून स्री आणि पुरुष यांनी परस्परांशी 
प्रिय आचरण करावे, कोणीही दुसऱ्या व्यक्तीला विरोध करू नये अधवा व्यभिचार करू नये. घरातील सगळी 
कामे पुरुषाच्या आज्ञेप्रमाणे ख्रीने आणि बाहेरची कामे पुरुषाने करावीत. एकमेकांना वाई व्यसनात फसण्यापासून 
अडविणे हाच निश्चय जाणावा. 
विवाह झाल्यानंतर श्री आणि पुरुष एकमेकांबरोबर विकल्या गेले अर्थात त्या दोघांचे हावभाव, वीर्य 
आदी नखशिखांत जे काही आहे ते परस्परांचे आधीन होऊन जाते. 
ख्रीने अथवा पुरुषाने एकमेकाला प्रसन्नतेशिवाय कोणतेही वर्तन करू नये. यात व्यभिचार, वेश्यागमन, 
पखुरुषगमन ह्या अत्यंत दुःखदायक मोठ्या गोष्टी आहेत. त्यांच्या वाटेला म जाता आपल्या पतीवर पतीने व 
पलीवर पतीने सदा अमुरक्त, प्रसन्न राहावे. 
जे ब्राह्मण वर्णस्थ असतील त्यांच्यातील पुरुषांनी मुलांना शिकवावे आणि सुशिक्चित स्रियांनी मुलींना 
शिकवावे. नाना प्रकारे उपदेश करून व व्याख्याने देऊन त्या मुलांना विद्रान बनवावे. श्रीचा पूजनीय देव तिचा 
पती आणि पुरुषाची पूजनीय, सत्कारणीय देवी त्याची पली असते. 
मुले व मुली जोपवंत गुरूकुलात राहतात तोपर्यंत त्यांनी आपल्या अध्यापकांना आईवडिलांसमान 
मानावे आणि अध्यापकांनी आपल्या शिष्यांना स्वत:च्या मुलांप्रमाणे समजावे. 

अध्यापक ब अध्यापिका हे कसे असावेत? 

पंडिताचे लक्षण 
आत्मज्ञानं समारम्भास्तितिक्षा धर्मनित्यदा । 
यमर्था नापकर्षन्ति स ब पण्डित उच्यते ॥॥१॥ महा. उद्योग. वि. घर. अ. ३४ इलो. २७ 


सत्यार्थ प्रकाश ८५ महर्षि दयानंद सरस्वती 





झआआथ्थथश्व्मक्‍कयययय यया 





जू : ज्याला आत्मज्ञान झालेले आहे, जो सम्यक्‌ आरंभ म्हणजे नित्य उद्योगात असतो कधीही 
रिकामटेकडा व आळशी राहत नाही, सुख-दुःख, हानि-लाभ, मानापमान; निंदा-स्तुती यांविषयी जो कधी हर्ष 
अथवा शोक करीत नाही, जो नेहमी धर्माचरणात नित्य मग्म असतो, ज्याच्या मनाला उत्तमोत्तम पदार्थ म्हणजे 
विषय वासनांच्या वस्तू आकर्षित करू शकत नाहीत, त्यालाच पंडित असे म्हणतात. ॥१॥ 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। 
अनास्तिकः श्रद्दधान एतत्पण्डितलक्षणम्‌ ॥२॥॥ महा.उद्गोरवि. प्रअ.३३ इलो. २९ 
जो सदैव धर्मयुक्त कामे करतो, अधर्मयुक्त कृत्यांचा त्याग करतो, ईश्वर, वेद व पत्याचार यांची निंदा करीत 
नाही, जो ईश्वरावर अढळ श्रद्धा ठेवतो हीच पंडिताची कर्तव्याकर्तव्य कर्मे होत. ॥२॥ 
क्षिप्रं जिजानाति चिरं श्रृणोति, ब्रिज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌ । 
नासम्पृष्टो ह्युपयुड््ते परार्थे, तत्प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥३॥ 

महा. उद्योग, वि. प्र. अ. ३३) श्लो. २७ 
ज्याला अवघड विषयही चटकन समजू शकतो, जो दीर्घ काळपर्यंत शा्तरांचे वाचन, श्रवण व मनन करतो, 
जे काही ज्ञान प्राप्त होईल त्याचा परोपकारासाठी वापर करतो, कोणतेही काम आपल्या स्वार्थासाठी करीत 
नाही, कोणी न विचारा अथवा योग्य वेळ नसताना दुसऱ्या विषयी सम्मति देत नाही, तसेच प्रथम कोटीचे प्रज्ञान 
पंडितास झाले पाहिजे तो पंडित. ॥३॥ 
नाप्राप्यमभिवाड्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न मुद्दान्ति नराः पण्डितबुद्धय: ॥४॥ महा. उदयोग. वि. प्र. अ. ३३| श्लो. २८ 
जी वस्तू प्राप्तीसाठी अयोग्य असते तिची इच्छा जो कधी करीत माही, नष्ट झालेल्या गोष्टींविषयी शोक 
करीत नाही, संकटकाळी मोहात पडत नाही अधवा व्याकुळ होत नाही तोच बुद्धिमान पंडित होय. (४॥ 
प्रवृत्तगाकू चित्रकथ ऊहबान्‌ प्रतिभानबान्‌ । 
आशुग्रन्थस्य वक्ता च य: स पण्डित उच्यते ॥५॥ महा.उग्रोगवि.प्र.अ.३३) इलो. ३३ 
ज्याची वाणी सर्व विद्यांमध्ये आणि प्रश्‍नोत्तरे करण्यात अत्यंत निपुण असते, जो विविध शास्त्राच्या 
प्रकरणाचा वक्ता यधायोग तर्क आणि स्मृतिमान, अशांच्या व्ार्थ अर्थाचा शौप्र वक्ता असतो तोच पंडित 
म्हटला जातो. ॥५॥ ल 
नं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चैज श्रुतानुगा । 
रम ेमेनळे पण्डिताख्यां लभेत सः ॥६॥॥ महा. उद्योग. वि.प्र. अ. ३३) इलो. ३४ 
ज्याची बुद्धी ऐकलेल्या सत्य अर्धाच्या अनुकूल असते आणि ज्याऩ्े श्रवण बुद्धिच्या अनुसार असते, 
जो कधीही आर्य म्हणजे श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषांच्या मयादिचे उल्लंधन करीत नाही तोच पंडित ह्या संज्ञेस 
प्राप्त होतो. ॥६॥ 
हे सर्व महाभारताच्या उद्योगपर्वातील विदुरप्रजागराचे श्लोक आहेत. 
जेथे अशा योग्यतेचे श्रीपुरुष अध्यापन करतात तेथे विद्या, धर्म व उत्तम आचरण यांची वृद्धी होऊन 
प्रतिदिन आनंदच वाढत असतो. 


समावत्त्सस्कारा | ८ र्‍णणक्ञोथ्यासमुल्लास समुल्लास 

















अध्यापनास अयोग्य व मूर्ख माणसाची लक्षणे :- 


9 नद्धो दरिद्रश् महामना: । 

जेप्ुरगदइत्वच्यते बघे: ॥ (१॥ म्हा. उद्योग. वि.ग्र, अ: ३३| इलो. ३५ 
(अर्थ) ज्याने कोणतेही शास्र वाचलेले अधवा ऐकलेले नाही, जो अत्यंत धमेंडखोर आहे, जो दारी 
असून मोठमोठी मगोराज्ये करतो, कर्म केल्यावाचून त्याच्या फळांच्या प्राप्तीची इच्छा बाळगतो, त्यालाच 
बुद्धीमान लोक मूढ असे म्हणतात. ॥!॥ र 

अनाहूत: प्रत्रिशति ह्यपृष्टो ॥ 

कलला ओय ॥२॥ महा. उद्योगपर्व. वि,प्र.अ.३३ इलो. (१ 

जो न बोलावता सभेत किंवा कोणाच्या तरी घरी जाऊन तेथे उच्च आसनावर बसू इच्छितो, 
विचारल्याशिवाय सभेमध्ये बाष्कळ बडबड करतो, अविश्वासू माणसावर अथवा वस्तूवर विश्वास ठेवतो तो 
मूर्ख आणि सर्व मनुष्यांमध्ये हीन दजाचा माणूस म्हटला जातो. ॥२॥ 

जेथे अशा प्रकारची माणसे अध्यापक, उपदेशक, गुरू व माननीय असतात तेथे अविद्या (अज्ञान), 
अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध व दुही वाढून दु:खच वाढीस लागते :- 

आता 

आलस्यं मदमोहो च चापल्यं गोष्टिरेब च । 

स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा5त्यागित्वमेब च । 

एते बै सप्त दोषा: स्यु: सदा विद्यार्थिना मता: ॥॥१॥. महत. ति.प्र. अ. ०) इलो. ५ 
(अलस्य) शारीर्कि व बौद्धिक जडता, नशा, मोह, कोणत्याही गोष्टीत फसणे, अस्थिरपणा, इकडच्या 
तिकडच्या निरर्थक गप्पा गोष्टी करणे व ऐकणे, शिकताना किंवा शिकविताना थांबणे, अभिमानी व अत्यागी 
हे सात दोष विद्याथ्यांमध्ये असतात. त्यांना कधीच विद्या येत नाही. ॥!॥ 

सुखार्थिनः कुतो जिद्या कुतो जिद्यार्थिन: १ 

नद नस न्हाली ॥ महा. वि.्अ.४शशलो.६ 
मुख भोगण्याची इच्छा बाळगणाऱ्याला विद्या कशी मिळणार ? आणि विद्याध्ययन करणाऱ्याला सुख 
कसे मिळणार ? कारण विषयसुखार्थीने विद्येला सोडावे आणि विद्यार्थ्याने विषयसुखांचा त्याग करावा. २॥ 
अमे केल्याखेरीज विद्याध्यवन होऊ शकत नाही. खालील गुणं बाळगणाऱ्यांना विद्या मिळते :- 

सत्ये स्तानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसाम्‌। 

ब्रह्मचर्य दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌॥।१॥ मह. अनु प. अ. ७५! एलो. ३७ 

जे नेहमी सत्याचरणात प्रवृत्त, जितेंद्रिय आणि ज्यांचे वीर्य कधीही अध: स्खलित होत नाही, त्यांचेच 
ब्रह्मचर्य खरे आणि तेच विद्वान होत असतात. ॥१॥ 

यासाठी अध्यापक व विद्यार्थी यांनी शुभ लक्षणांनी युक्त झाले पाहिजे. 

विद्यार्थी सत्यवादी, सत्याभिमानी, सत्यकारी, सभ्य, जितेंट्रिव, सुशील, आदि शुभ गुणयुक्त शारीरिक व 
आत्मिक बळ वाढवून समग्र वेदादी शास्त्रांमध्ये प्रवीण बनतील असा प्रयल अध्यापकांनी करावा. विद्याथ्यांच्या 


सत्यार्थ प्रकाश ८७. महर्षिदयानंद सरस्वती 


जै सवयी काढून टाकाव्यात आणि त्यांना विद्या शिकविण्यात त्यांनी संतत प्रयल करावे. विद्यार्थ्यांनीही 
स्वत: जितेंद्र, शांत, अध्यापकांविषी ग्रेम, विचारशील, परिश्रम होऊन असा पुरुषार्थ करावा ज्यामुळे पूर्ण 
विद्या, पूर्ण आवुष्य, पूर्ण धर्म आणि पुरुषार्थ करणे येऊन जाईल. ही सारी ब्राह्मण वर्णाची कामे आहेत. 
क्षत्रियांची कामे राजधर्म प्रकरणात सांगणार आहोत, 

वैश्यांनी ब्रह्मचर्याद्रारे वेदादी विद्या शिकून विवाह करून नाना देशांच्या भाषा शिकणे, नाना प्रकारच्या 
व्यापारांच्या पद्धती व वस्तूंचे भाव जाणून घेणे, खरेदी विक्री करणे, द्ीपद्रीपांतरी (देशोदेशी) जाणे-येणे, लाभ 
मिळविण्यासाठी कामे पुरू करणे, पशुपालन व शेती यांच्यात चातुर्याने उन्नति करणे व सुधारणा घडवून 
आणणे, धन वाढविणे आणि विद्या व धर्म यांच्या उन्नतीसाठी त्याचा खर्च करणे, सत्यवादी निष्कपट बनून 
सचोटीने सर्व व्यापार करणे, कोणतीही वस्तू नष्ट होणार नाही, अशा प्रकारे सर्ववस्तृंचे रक्षण करणे, (ही सारी 
वैश्यांची कर्तव्ये होत.) 

शुद्रांनी सर्व प्रकारच्या सेवा करण्यात प्रवीण, पाकविद्येत निपुण, अत्यंत प्रेमाने द्रिजांची सेवा आणि 
त्यावरच आपला चरितार्थ चालवावा आणि द्रिजांनी शूद्रांच्या अन्न-वस्र-निवाऱ्याची सोय, त्यांच्या लमकार्यात 
होणारा सर्व खर्चही त्यांनी द्यावा किंवा त्या कामांबद्दल त्यांना मासिक पगार द्यावा. 
चारही वरणांनी परस्परांवर प्रेम, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, लाभ, हानीमध्ये एकमताने राहून राज्य 
वप्रजा यांच्या उन्नतीसाठी तनमनधनाने प्रयत्न करीत राहावा. 

स्री आणि पुरुष यांचा वियोग कधी होत कामा नये. कारण, 

नालेडन लहहरतीचा संसर्ग: पत्या च बिरहो$टनम्‌। 

'नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥॥२॥ मरु. अ. ९ इलो. (३ 
मद्य, भांग, वगैरे मादक पदार्थांचे सेवन, दुष्ट पुरुषांची संगत, पतिवियोग, पाखंडी किंवा ढोंगी लोकांच्या 
दर्शनाच्या मिषाने उगीचच एकटीने इकडे तिकडे भटकणे आणि दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन झोपणे किंवा वास्तव्य 
करणे, हे श्रियांना दूषित करणारे सहा दुर्गुण आहेत तसेच हे पुरुषांचेहो आहेत, पती व पल्ली यांचा वियोग दोन 
प्रकारचा असतो :- कामासाठी परदेशी जाणे व दुसरा मृत्यूच्या योगे होणारा वियोग, यांपैकी पहिल्या प्रकारच्या 
वियोगावर हा उपाय आहे की दूर देशी प्रवासास जाताना पुरुषाने पलीला आपल्या बरोबर न्यावे ह्याचे कारण 
दीर्घकाळपर्यंत पतिपलीचा वियोग राहणे योग्य नाही. 


(प्रश्न) श्री व पुरुष यांचा बहु र ७. आयन १ 


(उत्तर) एकाच वेळी त्रीपुरुषांनी अनेक विवाह करू नयेत, 

(प्रश) काय कालांतराने अनेक विवाह झाले पाहिजेत ? 

(उत्तर) होय. जसे, 

यास्त्री त्वक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागताणि वा । 

पौनर्भबेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति॥ मनु. अ. ९! एलो. १७६ 

ज्या स्रीचा अधवा पुरुषाचा फक्त पाणिग्रहण संस्कार झाला असेल आणि त्यांचा समागम झाला नसेल 





स्माक्त्नसस्कारा | ट्ट ण्ण्ण्ण्क्ेत्रस्ुल्ला 





। आणि अक्षत्ीर्य पुरुष (यांना वैधव्य वा विधुरावस्था प्राप्त झाल्यास) त्यांनी अन्य 
पुरुषाशी अथवा स्रीशी पुनर्विवाह केला पाहिजे. मातर ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या बरेवर्णिकांतील क्षतयोनी खरी 
ब क्षतीर्व पुरुष यांचा पुनर्विवाह होऊ नवे. 

(प्रश्न) पुनर्विवाह करण्यात काय दोष आहे ? 

(इत्तर) (!) पाहिजे तेव्हा ख्रीपुरुषांनी एकमेकांस सोडचिट्ठी देऊन दुसऱ्या बरोबर संबंध करून असे 
केल्याने स्नीपुरुषांतील प्रेम करम होते, हा पहिला दोष. 

(२) जेव्हा श्री अथवा पुरुष पतीपत्ली यांच्या निधनानंतर पती अथवा पली दुसरे लम करावयास तयार 
होताततेव्हा पहिल्या पलीच्या किंवा पतीच्या वस्तू पळविल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील लोकांमध्ये 
तंटे उत्पन्न होणे हा दुसरा दोष. 

(३) तिसरा दोष असा की अशा प्रकारच्या पुनर्विवाहामुळे पुष्कळशा घरंदाज कुळांची नावे अवा चिह्ठे, 
नराहून त्यांच्या पदार्थांचे छिन्नविठ्ठितर होणे. 

(४) चौथा दोष असा की त्यामुळे पतित्रत व पली्रत हे धर्म नष्ट होतात. इत्यादि दोष उत्पन्न होत 
असल्यामुळे द्रिजांमध्ये पुनर्विवाह अथवा अनेक विवाह कधी होता कामा नयेत. 

(पश्न) मूलबाळ नसल्यास निर्वंश होऊन कुळाचाच नाश होईल. शिवांय श्रीपुरुष व्यभिचार करून 
गर्भपातादी दुष्टकृत्ये करतील. म्हणून पुनर्विवाह होणे चांगले आहे काय ? 

(इत्तर) 8: छे: ! कारण ज्या त्रीपुरुषांनी ब्रह्वचर्य स्थिर राहण्याची इच्छा केली तर काहीही उपद्रवहोणार 
नाही आणि आपल्वा कुळाची परंपरा चालु ठेवण्यासाठी आपल्या जातीतील मुलगा दत्तक घेतील. म्हणजे 
कुळवंश चालेल आणि व्यभिचारही होणार नाही. मात्र जे ब्रह्मचर्य ठेवू शकत नाही त्यांनी नियोग करून 


प्रजोत्पादन कावे, 
नियोग विधि 

(प्रश्न) पुनर्विवाह व नियोग यांत काय फरक आहे ? 

(उत्तर) (! ) ज्याप्रमाणे विवाहानंतर मुलगी आपल्या बापाचे धर सोडून पतीच्या घरी जाऊन राहाते व 
तिचा पित्याशी फारसा संबंध राहत नाही आणि विधवा श्री त्याच विवाहित पतीच्या घरी जाऊन रहते, 

(२) त्या पुनर्विवाहात श्रीची मुले पुनर्विवाहित पतीच्या मालमत्तेचे हक्रदार होतात आणि विधवा श्रीची 
मुले विर्यदान करणाऱ्याची मुले म्हटली जात नाहीत त्यांचे गोञ़रही असत नाही आणि त्याचे स्वामित्व त्या मुलावर 
रहमत नाही परंतु ते मृत.पतीचे पुत्र म्हटले जातात ह्याचेच गोञ्र राहते व त्याच्याच संपत्तीचे हकदार होऊन 





त्याच्याच घरात ते राहतात, 

(३) विवाहित ख्रीपुरुषांनी एकमेकांची सेवा व पालनपोषण करणे आव्यक असते. नियोगातील 
त्रीपुरुषांचा परस्परांशी काही संबंध नसतो. 

(४) विवाहित श्रीपुरुषांचा संबंध मरणापर्यंत कायम राहतो; तर नियुक्त त्रीपुरुषांचा संबंध संतानोत्यत्तीनंतर 
सुटून जातो. 
सत्यार्थप्रकाश ८९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


ही सस्थ्य्य्य्पपय्य्यययय्प्पययवयपपशशश्ाााााााााापााााााा 





(५) ऱ्य त््रीपुरुष परस्परांच्या सहकार्याने घरची कामें करण्याचा प्रयलःकरतात. पण नियुक्त 
्लीपुरुष आपापल्या घराची कामे करीत असतात. 

(प्रश्न) विवाह आणि नियोग यांचे नियम सारखेच आहेत की वेगवेगळे ? 

(उत्तर) काही थोडा फरक आहे. काहींचा उल्लेख पूर्वी केला आहे आणि हा आहेंकी विवाहित्रीपुरुषांनी, 
एक पती व एकच पत्नी यांनी मिळून दहा संतानांना जन्म देवू शकतात. तर नियुक्त श्रीने अथवा पुरुषाने दोन 
किंवा चार याहून अधिक संतानोत्पत्ति करू शकत नाही. अर्धात ज्याप्रमाणे कुमार वकुमारी यांचाच विवाह 
होतो, त्याप्रमाणे ज्याची पली अथवा जिचा पती निधन पावतो अशांचाच नियोग होतो. कुमार व कुमारी यांचा 
नियोग होऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे विवाहित ्रीपुरुष सदैव जोडप्यात राहतात तसा नियुक्त ख्रीपुरुषांचा 
व्यवहार नाही, किंबहुना करतुदानाच्या वेळेखेरीज त्यांनी एकत्र येऊ नये. जेव्हा श्री स्वतःसाठी नियोग करते 
तेव्हा दुसरा गर्भ राहिल्यानंतर त्या दिवसापासून तिने नियुक्त पुरुषाशी संबंध सोडलेला असतो. त्याचप्रमाणे 
पुरुष स्वत:साठी नियोग करीत असेल तर ज्या दिवशी दुसरा गर्भ राहील त्या दिवसापासून संबंध विच्छेद होईल, 
'्लीने दोन-तीन वर्षांपर्यंत मुलांचे पालनपोषण करून ती नियुक्त पुरुषाच्या स्वाधीन करावीत. अशा प्रकारे एक 
विधवा श्री स्वत:साठी दोन आणि निवुक्त पुरुषासाठी दोन अशा एकूण चार संताने करू शकते, वाचप्रमाणे एक 
विधुर पुरुष स्वत:साठी दोन आणि चार विधवांसाठी आठ अशा एकूण दहा मुलांना जन्म देऊ शकतो. अशा 
प्रकारे नियुक्त श्नीपुरुषांना प्रत्येकी दहा मुलांना जन्म देण्याची परवानगी बेदांमध्ये आहे. उदाहरणार्थ, 

इमा त्बर्मिन्द्र मीढब: सुपुत्रां सुभगां कृणु । 

द्शांस्यां! डग पसिनिकशकाधा) ऊर. १९. १० सू. ८५ म. ३५ 

हे (मीढूव इन्द्र) वीर्य सेचन करण्यास समर्थ ऐश्वर्यसंपन्न पुरुषा | तू या विवाहित श्रीला अथवा विधवा 
श्ियांन श्रेष्ठ पुत्र देऊन सौभाग्यशाली बनव. तू या विवाहित श्रीच्या ठिकाणी दहा पुत्र उत्पन्न क! आणि 
आपली पली हा अकगवा पुत्र आहे असे समज. हे श्री! तू ही विवाहित पुरुषाकडून (पतीकडून) किंवा नियुक्त 
पुरुषांकडून दहा संतान उत्पन्न कर आणि पती हा अकरावा पुत्र आहे असे समज. वैदाच्या या आज्ञेप्रमाणे ब्राह्मण 
क्षत्रिय व वैश्य वर्णांतील ब्रीपुरुषांनी प्रत्येकी दहा मुलांहून अधिक उत्पन्न करू नयेत. कारण जास्त संतती 
झाल्याने ती निर्बल, निर्बुद्ध व अल्पायुषी होते; आणि श्री- पुरुषही दुबळ अल्पायुषी व रोगी होऊन म्हातारपणी 
खूप दुःख भोगतात. 

(प्रश्न) हा नियोगाचा प्रकार व्यभिचारासारखाच दिसतो. 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे अविवाहिताचा व्यभिचार होतो. त्याप्रमाणे अनियुक्तांच्या समागमाला व्यभिचार 
म्हटला जातो. यावरून असे सिद्ध होते की नियमाने विधिवत विवाह झाल्यावर व्यभिचार म्हणत नाहीत तसा. 
नियोग हा निवमपूर्वक नियोग असल्यामुळे त्यालाही व्यभिचार म्हणता येत नाही. ज्याप्रमाणे दुसऱ्याची कन्या व 
दुसऱ्याचा मुलगा यांचा शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह झाल्यानंतर होणाऱ्या त्यांच्या समागमामध्ये व्यभिचार, पाप 
अथवा लज्जा नसते त्याप्रमाणे वेदशास्त्रोक्त नियोगामध्ये व्यभिचार, पाप अथवा लज्जा मानावयास नको. 

(प्रश्न) आहे तर ठौक. परंतु सारे वेश्यागमनासारखे कर्म दिसते. 

(उत्तर) तसे नाही. कारण वेश्चेच्या समागमनात कोणी निश्‍चित पुरुष किंवा कोणताही नियम नाही परंतु 


स्माक्तनसस्कारा ९६७० णणणज्े्यासुल्लास 








क बअअअअडआाजऑय्््कसकक्य्््ाा खख) 





- नियम आहेत. ज्या प्रमाणे आपली मुलगी विद्चिपूर्वक विवाहाद्वारे दुसऱ्याला देण्यात 
अधवा विवाहित श्रीपुरुषांनी एकमेकांशी समागम करण्यात लाज वाटण्यासारखे काही नसते तसेच नियोगाच्या 
बाबतीतही काही लज्जास्पद आहे असे समजू नये. अर्थात जे ख्रापुरुष व्यभिचारी असतात ते लग्नानंतरही 
व्यभिचारापासून अलिप्त राहतात काय? 

(प्रश्न) आम्हाला तर निवोगात पापच आढळून येते. 

(उत्तर) जर नियोगात तुम्ही पाप मानत असाल तर मग लग्मातही पाप का मानत नाही ? खरे तर नियोगाला 
अडथळा करण्यातच पाप आहे. कारण ईश्वराच्या सृष्टिक्रमानुसार श्रीपुरुषांचा स्वाभाविक व्यवहार धांबू शकत 
जाही. शिवाय बैराग्यवान व पूर्णविद्वान योगी याला अपवाद असतात. गर्भपातरूप, भूणहत्या आणि विधवा 
श्रिया व विधुर पुरुष यांच्याकडून होणारी अनेक संतापजनक कुकर्मे हीच खरी पापे नव्हेत काय ? जोपयंत 
्ञौपुरुष तरुण असतात तोपर्यंत त्यांच्या मनात प्रजोत्यादनाची इच्छा व विषयवासना असणे स्वाभाविक असते. 
त्यांच्या त्या इच्छेच्या मार्गात राजव्यवहार अथवा लोकव्यवहार यांच्यामुळे अडधळा निर्माण झाल्यास त्यांच्याकडून 
गुप्रपे दुष्कृत्ये वाईट मार्गाने होऊ लागतात. 

अशा प्रकारे चालणारा व्यभिचार व कुकर्मे थांबविण्याचा एकमेव श्रेष्ठ उपाय हा आहे की जे जितेंद्रिय राहू 
शकत असतील त्यांनी विवाह अवा नियोगही करू नये. तर ठौक आहे परंतु ज्यांना असे राहता येणे शक्य 
नसेल त्यांनी योग्य वेळी विवाह व आपत्काळी नियोग अवश्य करावा. तसे झाल्यास ब्याभिचाराचे प्रमाण खूप 
कमी होईल आणि प्रेमातून उत्तम प्रजा निर्माण होऊन माणसांची वृद्धी संभव होईल. गर्भपात पूर्णपणे बंद 
होतील. नीच पुरुषांशी उत्तम ख्रीचा संबंध वेश्यादी नीच त्रियांशी उत्तम पुरुषांची व्यभिचाररूपी कुकर्म कमी 
होतील. उत्तम कुळे कलंकित होणे, वंशांचा उच्छेद, त्रीपुरुषांना होणारे मानसिक क्लेश व भरण हत्यावी कुकर्मे 
वरे गोष्टींना विवाह व नियोग यांनी आळा बसतो. म्हणून नियोग केला पाहिजे. 

(प्रश्न) नियोगामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी असल्या पाहिजेत ? 

(इत्तर) विवाह जसा प्रसिद्धिपूर्वक होतो तसा नियोगही उघडपणे झाला पाहिजे. ज्याप्रमाणे विवाहामध्ये 
सभ्य पुरुषांची अनुमती आणि वधू-वरांची प्रसन्नता असते तशीच ती निवोगामध्येही असली पाहिजे. याचा अर्ध 
असा की जेव्हा सरीपुरुषांचा नियोग व्हावयाचा असेल तेव्हा त्यांनी आपापल्या कुटुंबातील त्रीपुरुषांसमोर असे 
सांगावे की, 'आम्ही दोघे संतानोत्यत्तीसाठी नियोग करीत आहोत. जेव्हा नियोगाचा नियम पूर्ण होईल त्यानंतर 
आम्ही एकमेकांशी समागम करणार नाही. याविरुद्ध आम्ही वागलो तर पापी आणि समाज व शासन यांच्याकडून 
दुंडनीव ठरू. महिन्यातून एकदा आम्ही गर्भाधानाचे कार्य करू आणि गर्भ राहिल्यानंतर एक वर्षभर एकमेकांपासून 
दूरगहू.' 

(प्रश्न) नियोग आपल्या वर्णातच व्हावा की अन्य वर्णाशीही व्हावा ? 

(उत्तर) आपल्या वर्णातील अथवा आपल्यापेक्षा उत्तम वर्णातील पुरुषाबरोबर नियोग करावा. वैश्य 
ब्रीने वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण पुरुषांशी; क्षजिय ्रीने क्षजिय व ब्राह्मण पुरुषाशी आणि ब्राह्मण त्रीने ब्राह्मण 
पुरुषाशी नियोग करावा. याचे तात्पर्य असे आहे की वीर्य हे समान किंवा उत्तम वणांचे असले पाहिजे; 





सत्यार्थ प्रकाश ९१ महर्षिदयानंद सरस्वती 





जि खालच्या वर्णातील नाही. धर्माने म्हणजे वेदोक्त पद्धतीने विवाह अधवा नियोग यांच्या द्वारे 
संतानोत्पत्ती करणे हेच स्री व पुरुष यांच्या सृष्टीचे प्रयोजन आहे. 

(प्रश्न) पुरुषाला नियोग करण्याची काय गरज आहे ? तो तर दुसरे लग्न करू शकतो. 

(उत्तर) आम्ही पूर्वी सांगितलेच आहे की वेदादी शास्त्रांमध्ये द्िज स्री आणि पुरुष यांनी एकदाच लज 
करावे. दुसरे लग्न करू ये. कुमार आणि कुमारी यांचा विवाह होणे हा न्याय होय. बिधवा सरीचा कुमाराशी 
आणि विधुराचा कुमारीशी विवाह होणे हा अन्याव, अधर्म आहे. ज्याप्रमाणे पुरुष विधवा त्रीशी विवाह करू 
इच्छित नाही त्याचप्रमाणे विवाहित ख्रौशी समागम केलेल्या पुरुषाशी आपले लम व्हावे अशी इच्छा कोणतीही 
कुमारी बाळगणार नाही. अशा प्रकारे विवाहित (विधुर) पुरुषाशी कोणतीही कुमारी आणि विधवेशी कोणताही 
कुमार विबाह करणार नाही. तेव्हा पुरुष व श्री यांना नियोग करण्याची गरज भासेल. हाच धर्म आहे की जसा 
पुरुष तशी स्त्री यांचा संबंध झाला पाहिजे. 

(प्रश्न) वेदादी शास्त्रांमध्ये विवाहासंबंधी जशी प्रमाणे आहेत तशी प्रमाणे नियोगासंबंधीही आहेत 
किंवा नाही ? 

(उत्तर) या बाबतीत अनेक प्रमाणे आहेत, पाहा आणि ऐका 

स्थ्िह्ोषा कुह ब स्तोरश्चिना करत: कुहोषतुः 1 
लज शयुत्रा तिधबेन देवर मर्य्य न योषां कृणुते सधस्थ आ॥१॥ 
क्र.मं.१०॥सू ४० मं. २ 
हे (अश्चिना) श्री पुरुषांनो ! ज्या प्रमाणे (देवरं विधवेव) विधवा त्री दिराशी म्हणजे नियुक्त पुरुषाशी 
(योषा वर्मत्र) विवाहित त्री आपल्या पतीशी (सधस्थे) समान स्थानी व शय्येवर एकत्र होऊन सर्व प्रकारे 
संतानोत्पत्ती (आकृणुते ) कर्ते, त्याप्रमाणे तुम्ही उभयता श्री पुरुषांनीही करावे, (कुहस्वित्‌ दोषा) तुम्ही रात्री 
कोठे होता आणि (कुह वस्त:) दिवसा कोठे होता ? (कुहभिपित्वम्‌) पदार्थांची प्राप्ती कोठे (करतः) केली ? 
आणि (कुहोषतु:) कोणत्या बेळी कोठे राहत होता ? (को बां शयुत्रा) तुमचे शयनस्थान कोठे आहे ? तुम्ही 
कोणत्या देशाचे रहिवासी आहात? ॥!॥ 

यांवरून हे सिद्ध झाले कींर्री पुरुषांनी देशात व परदेशात एकमेकांबरोबर राहावे त्याचप्रमाणे विधवा 
ख्रीनेही विवाहित पती प्रमाणे नियुक्त पतीचा स्वीकार करून संतानोत्यत्ती करून घ्यावी. 

(प्रश्न) पण एखाद्या ख्रीच्या पतीला धाकटा भाऊ दौर नसेल तर विधवेने कोणाशी नियोग करावा ? 

(उत्तर) देवराशी. परंतु देवर शब्दाचा अर्थ जसा तुम्ही समजता तसा नांही. पाहा, निरुक्तामध्ये (असे 
मांगितले) आहे. 

देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो बर उच्यते ॥ नित अ. १! खं. ५ 

(द्वितीय वर म्हणजे देवर.) विधवेचा दुसरा पती असतो त्याला देवर असे म्हणतात. मग तो पतीचा धाकटा 
भाऊ असो की थोरला, आपल्या वर्णाचा असो की आपल्याहून उच्च वर्णाचा ज्याच्याशी नियोग केला जातो 
त्याचे माव देवर आहे. 


समावतनसस्कारा ९ _ ोयासमुल्लास 














- न नधम । 
हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं 'खंबंभूथ ॥२॥कर म.!प.1८मं.८ 
(नारि) हे विधवे, तू (एतं गतासुम्‌) या मेलेल्या पतीची आशा सोडून (शेषे) बाकीच्या पुरुषांपैकी 
(अभि जीवलोकम्‌) जिवंत असलेल्या दुसऱ्या पतीला (उपेहि) प्राप्त हो आणि (उदीर्ष्व) असा विचार व निश्चय 
करकी जर (हस्तग्राभस्य दिधिषो:) तुझे पुन; पाणिग्रहण करणाऱ्या नियुक्त पतीसाठी तुझा नियोग झाला असेल 
तर (इदम्‌) हे (जनित्वम्‌) जन्मलेले बालक त्याच नियुक्त (पत्यु:) पतीचे होईल आणि जर तृ स्वत:साठी नियोग 
करणार असशील तर हे मूल (तव) तुझे होईल. हा निवम लक्षात घेऊन (अभि सम्‌ बभूध) तू निश्चय कर. नियुक्त 
पुरुषानेही याच नियमाचे पालन करावे. 
अवेंबध्न्यपंतिघ्नीहिधि शिवा पशुभ्ये: 
बीरसूदेवृकांमा क पळी ण ॥ अव. दां. १४ अनु. २। मं. १८. 
अपतिघ्नदेवृध्नि) पतीला ब दिराला दु:ख न देणाऱ्या त्रिये, तू (इह) या गृहस्थाश्रमामध्ये (पशुभ्य:) 
पशुंचे (शिवा) कल्याण करणारी, (सुयमा:) उत्तम प्रकारे धर्ममियमांचे पालन करणारी, (मुवर्चा;) रूपवती व 
सर्व शा्ले जाणणारी, (प्रजावती ) उत्तम पुत्रपौत्रादींनी युक्त, (वीरसू:) शूर पुत्रांना जन्म देणारी (देवकामा) 
देवराची (दौराची) इच्छा करणारी व (स्योना) सुख देणारी, पती किंवा देवर यांना (एध्रि) प्राप्त होऊन (इमम्‌) 
गारहपत्यम्‌) गृहस्थसंबंधी (अमिम) अमिहोत्राचे (सपर्य) आचरण करीत जा. 
तामनेन ब्रिधानेन 'बिन्देत देवर: ॥ मु. अ. ९। श्लो. ६९ 
अक्षतयोनी श्री विधवा झाली तर तिच्या पतीच्या धाकटा भाऊसुद्धा तिच्याशी लज करू शकतो. 
(प्रश्न) एका ख्रीने अथवा पुरुषाने किती नियोग करावेत ? आणि विवाहित नियुक्त पतींची नावे 
काय असतात? 
(उत्तर) सोम: प्रथमो बिंज्िदे गन्धर्वो बिंजिद उत्तर: । 

'मनुष्युजा: ॥ कर. मं. !»। तू. ८५ ग॑.४० 
हेख्रिये, जो ल पहिला विवाहित (पतिः) पती (विवेद) प्राप्त होतो त्याचे गाव (सोम:) 
सुकुमारत्व आदी गुणयुक्त असल्याने सोमं जो निवोगाने दुसरा पती (विविद) प्राप्त होतो त्याला (गंधर्व:) त्याने 
पूर्वी स्रीशी संभोग केला असल्यामुळे गंधर्व असे म्हणतात. जो (तृतीय उत्तर:) या दोघांनंतर तिसरा पती असतो 
त्याला (अमि:) त्यांच्या शरीरात फार उष्णता असल्यामुळे अणी संज्ञक आणि जे (ते) तुला (तुरीय:) 
चौथ्यापासुन अकराव्या क्रेमापर्यंत नियोगाने पती प्राप्त होतात त्यांना (मनुष्यजा:) मनुष्य असे म्हटले जाते. इमा 
त्व मित्र या मंत्रावरून श्रीने अकराव्या पुरुषापर्य॑त आणि पुरुषानेही अकराव्या श्रीपर्यंत नियोग करण्यास 
हरकत नाही. 
(प्रश्न) 'एकादश' या शब्दाचा अर्थ दहा पुत्र व अकरावा पती असा का समजू नये ? 
(उत्तर) असा अर्थ केल्यास “ख्रिधबेब देवरम “देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो बर उच्चते* 
“अदेवृध्नि' आणि 'गंधर्ो बरिज्िद उत्तर: इत्यादी वेदप्रमाणांच्या ठिरुद्ध अर्ध होईल. कारण तसा 
अर्थ केल्यास दुसरा पतीही प्राप् होऊ शकत नाही. 


सत्यार्थ प्रकाश ९३ महर्षिदयानंद सरस्वती 


हासस्टकककस्म्स्सम्ग्गऑग्थ्सग्ख्क्थकगखयसययययययाययाज्ञक यया 





ळर अपादधर्म 

देवराद्दा सपिण्डाद्दा स्त्रिया नियुक्त्या । 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तामस्य जातच षा 

अवतो अवनल मचया बत ह कलमी 

पतितौ भवतो गत्वा नियुक्ताबप्यनापदि ॥॥२॥ 

औरस: क्षेत्रजद्षैच्. ॥ 'मनु. अ. ९। श्लो. ५९, ५८, १५९ 

मनु महाराजांनी सांगितले आहे की, सपिड म्हणजे पतीच्या सहा पिढ्ययांध्ये येणारा, नवऱ्याचा लहान 
किंवा मोठा भाऊ किंवा स्वजातीय तथा आपल्यापेक्षा उत्तम जातीचा, अशा पुरुषाशी विधवा ख्लीचा नियोग 
झाला पाहिजे. मात्र विधवा अथवा विष्ुर यांना संतानोत्यत्तीची इच्छा असेल तरच नियोग होणे उचित होय किंवा 
पूर्वी झालेल्या संतानांचा जेव्हा सर्वथा क्षय झाला असेल तेव्हा नियोग करावा, जेव्हा आपत्काल म्हणजे 
संतानोत्पत्तीची इच्छा नसता मोठ्या भावाच्या पललीशी धाकट्या भावाचा आणि धाकट्या भावाच्या पलीशी 
मोठ्या भावाचा नियोग होऊन मुले झाल्यानंतरही नियुक्त ब्रीपुरुष पुन: परस्परांशी समागम करतील तेव्हा ते 
पतित होतील. दुसऱ्या पुत्राचा गर्भ राही पर्यंतच एका नियोगाचा अवधी असतो. त्यानंतर त्यांनी समागम करू 
नये. जर नियोग दोघांसाठी झालेला असेल तर चौथा गर्भ राहीपर्यंत अर्थात पूर्वोक्त रीतीने नियोगाद्वारे दहा पर्यंत 
मुले होऊ शकतात. त्यानंतर शरीरसंबंध ठेवल्यास ती विषयासक्ती समजली जाते व त्यामुळे ते दोघे पतित 
समजले जातात. आणि जर विवाहित ख्रीपुरुषही दहाव्या गर्भानंतर समागम करीत राहतील तर तेही कामासक्त व 
निंदनीय समजले जातात. म्हणजे विवाह अथवा नियोग हे केवळ संतानोत्पत्तीसाठीच असतात; पशंप्रमाणे 
कामक्रीडा करण्यासाठी नव्हे. 

(प्रश्न) नियोग हा पतीच्या मृत्यू नंतरच होतो की त्याच्या जिवंतपणीही ? 

(उत्तर) पती जिवंत असतानाही नियोग होऊ शकतो, 

अन्यमिच्छस्ब सुभगे पर्ति मत्‌॥ र. म. १७ रू. १० म. (० 

जेव्हा पती संतानोत्यत्ती करण्यास असमर्थ होतो तेव्हा त्याने आपल्या पलीला 'आज्ञा करावी की,' "हे 
(सुभगे) सौभाग्याची इच्छा करणाऱया क्रिये, तू (मत्‌) माझ्याहून (अन्यम्‌) दुसऱ्या पतीची (इच्छस्व) इच्छा 
कर. कारण आता माझ्यापासून संतानोत्पत्तीची आशा नाही. '' तेव्हा श्रीने दुसऱ्या पुरुषाशी नियोग करून 
संतोनोत्पत्ती करावी. मात्र आपल्या विवाहित पतीच्या सेवेमध्ये तिने सदैव तत्पर राहावे. वाच प्रमाणे जेव्हा 
पतल्लीही रोगादी दोषांनी ग्रस्त होऊन संतानोत्यत्ती करण्यास असमर्ध झाली असेल तेव्हा तिने आपल्या पतीला 
अशी आन्ञा करावी की, 'हे स्वामी ! तुम्ही आता माझ्याकडून संतानोत्पत्तीची इच्छा सोडून दुसऱ्या एखाद्या 
विधवा ख्रीशी नियोग करून संतानोत्यदन करावी. ' ज्याप्रमाणे पांडू राजाच्या कुंती व माद्री या राण्यांनी नियोग 
केले होते; आणि जसे व्यास महर्षींनी चित्रागंद व विचित्रवीर्य हे निधन पावल्यावर त्या आपल्या भावाच्या 
बायकांशी नियोग करून अंबिकेला धृतराष्ट्र, अंबालिकेला पांडू व दासीला विदुर यांची उत्पत्ति केली. वा 
इतिहासावरूनही वर सांगितलेले नियोगविषयक विधान प्रमाण आहे. 


समावतनसस्कारा ९४ ्ण्ण्क्षि्यासमुल्लास 








प्रोषितो धर्मकार्याथं प्रतीक्ष्यो5शे नरः समा: । 
'यशो$थ॑ बा कामार्थ त्रींस्तु बत्सरान्‌॥१॥ म्य. अ. ९! इलो. ७६ 

पती जर धर्मकार्यासाठी परदेशी गेला असेल तर आठ वर्षे, विद्या व कीर्ती मिळविण्यासाठी गेला असेल 
तर सहा वर्षे आणि पैसा कमावण्यासाठी गेला असेल तर तीन वर्षे त्याच्या विवाहित पलीने प्रतीक्षा करून नंतर 
नियोग करून विवाहीत ्रीने संतानोत्पत्ती करून घ्यावी. विवाहित पती परत आल्यावर नियुक्त पती 
सुटून जाईल. ॥१॥ 

बन्थ्याष्टमे$धिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा: । 

एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥। २॥ पर. 5 ९ !ऱलो. :! 

अशाच प्रकारचा नियम पुरुषासाठीही आहे. पली वंध्या असेल तर आठ वर्षे (लमा नंतर आठ वर्षापर्यंत 
गर्भराहिला नाही तर) मुले होऊन मरत असतील तर दहा वर्षे, फक्त मुलीच होत असतील, मुलगा होत नसेल तर 
अकरा वर्षे पर्यंत आणि जर पली अप्रिय भाषण करणारी असेल तर पतीने तिला ताबडतोब सोडून देऊन, 
दुसऱ्या श्रौशी नियोग करून प्रजोत्पादन करून घ्यावे. ॥२॥ 

याच प्रमाणे पुरुष जर अत्यंत दुःखदायक असेल तर त्याच्या पलौस योग्य आहे की तिने त्याला सोडून 
दुसऱ्या पुरुषाशी नियोग करून संतानोत्यत्ती करून व आपल्या विवाहित पतीच्या संपत्तीला वास्सदार निर्माण. 
करावेत. ही पर्व प्रमाणे व युकत्यानुसार स्वयंवर विवाह व नियोग यांद्वारे आपापल्या कुळाची उन्नती करावी जसे 
विवाहित पतीपासून होणार 'और॒स' मुलगा आपल्या बापाच्या मालमत्तेचा मालक बनतो तसेच नियोगातून 
जन्मास आलेल्या मुलाला 'क्षेत्रज' असे म्हणतात. ही क्षेत्रज मुलेही औरस मुलांप्रमाणे मृत पित्याची 
वास्सदार बनतात. 

आता या संदर्भात श्री व पुरुष यांनी हे लक्षात ठेवावे की आपल्या शरीरातील वीर्य व रज यांना अमूल्य 
समजावे. जे कोणी या अमूल्य वस्तूंचा परत्र, वेश्या अधवा दुष्ट पुरु यांच्या संगाने अपव्यय कसतात ते महामूर्ख 
होत. सामान्य शेतकरी अथवा माळी अडाणी असला तरी आपल्या शेताखेरीज, बागेखेरीज इत्तर बी पेरत 
नाही. सामान्य बीज व अडाणी माणूस यांची अशी स्थिती असताना जो कोणी सर्वोत्तम मनुष्य शीरूपी 
वृक्षाचे बीज वाईट क्षेत्रात टाकून वाया घालवितो त्याला महामूर्ख म्हणतात. कारण त्याचे फळ त्याला | मिळत 
नाही आणि 

“आत्मा बै जायते पुन्न: हे ब्राहमण ग्रंथाचे वचन आहे. 

अन्नांदज्वात्सम्भबसि हृदयादर्धि जायसे । 

झात्मासि पुत्र मा मृथा: स जींब शरद: शतम्‌ ॥।१॥ गामवेद बह्मण 

हेसामवेदातील बचन आहे. हे पुत्रा! तू माझ्या अंगाअंगातून निर्माण होणाऱया वीर्यापासून व हृदयापासून 
उत्पन्न होतोस. म्हणून तू माझा आत्मा आहेस. तू माझ्या आधा मरू नकोस किंतु तू शंभर वर्षे जग. ज्या 
वीर्यापासून महात्मे व थोर पुरुष यांची शरीरे उत्यन्न होतात ते वौर्व वेश्यादी दुकषेत्रात पेरणे अधवा वाईट बीज 
चांगल्या क्षेत्रात पेरणे हे महापापाचे काम आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश ९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








डौ विवाह का कराचा ? विवाह केल्याने स्री पुरुष बंधनात गुंतून त्यायोगे त्यांना फारसंकोच होतो. 
व दु:ख भोगावे लागते. म्हणून ज्यांची त्याचेवर प्रीती असेल त्यांनी तोपर्यंत मिळून आणि प्रीती संपली की 
सोडून द्यावे. ह 

(उत्तर) असे करणे हे पशुपक्ष्यांचे वर्तन होय, माणसांचे नव्हे. मानवजातीत विवाहाचे बंधन नसेल तर 
गृहस्थाश्रमातील सर्व उत्तम व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होऊन जातील. कोणी कोणाची सेवा करणार नाही आणि 
महाव्यभिचार माजून सर्व माणसे रोगट, दुर्बळ व अल्पायुषी बनून त्यांचा कुळनाश होईल. कोणी कोणाच्या 
वस्तूंचा मालक अवा वास्स होळ शकणार नाही आणि कोणाचा कोणत्याही वस्तूवर दीर्घकाळपर्यंत मालकी 
हक्क राहणार नाही अशा प्रकारच्या दोषाच्या निवारणार्थ विवाहाच होणे सर्वधा योग्य आहे. 

(प्रश्न) जेव्हा एकच विवाह होईल एका पुरुषाला एक त्री व एका त्रीला एक पुरुष मिळेल. अशा स्थितीत. 
त्री गरोदर असेल, कायमची आजारी असेल, अथवा पुरुष दीर्घकाळ रोगग्रस्त असेल, आणि दोघेही तरुण 
असतील आणि त्यांच्याने राहवले नाही तर मग त्यांनी काय करावे ? र 

(उत्तर) याचे उत्तर नियोगविषयक विवेचनात आले आहे. श्री गरोदर असताना एक वर्षभर 
समागम न करण्याने त्या काळात पुरुष अथवा श्री यांच्याने राहवले नाही तर कुणाशी तरी नियोग करून 
त्याच्यासाठी पुत्रोत्पत्ती करावी. परंतु वेश्यागमन अथवा व्यभिचार मुळीच करू नये. शि 

माणसाने शक्‍य तोवर अप्राप्त वस्तूची इच्छा बाळगावी प्राप् वस्तूंचे रक्षण करावे आणि रक्षण केलेल्या. 
वस्तुंमध्ये वाढ करावी. तसेच वाढलेल्या धनाचा उपयोग देशाच्या उपकारासाठी करावा. आपापल्या 
सर्व व्यवहार पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत उत्साहाने, प्रयलपूर्वक तन-मन-धनाने सदैव करून पामार्ध केला. 
पाहिजे. आपले आई-बाप व सासू-सासरे यांची मनापासून सेवाशुश्रूषा करावी. मित्र, शेजारी-पाजारी, राजा, 
विद्वान वैद्य व सत्युरुष यांच्यावर प्रेम करावे आणि जेंदुष्ट व अधर्मी आहेत यांची उपेक्षा करावी. परंतुत्यांचा दरप 
नकसता त्यांना सुधारण्याचा प्रथल करावा. शकय असेल त्याप्रमाणे प्रेमाने आपल्या मुलांना विद्वान व सुशिक्षित 
करण्या करविण्यात आणि संपत्ती खर्च करून त्यांना पूर्ण विद्वान सुशिक्षित करावे तसेच धर्मयुक्त आचरणाने' 
मोक्षाचेही साधन करावे. त्यामुळे परमानंदाचा उपभोग घेता येईल. खाली दिलेल्या शलोकांना प्रमाण मामू नयेत 
हे पाराशरीचे कपोलकल्पित शलोक आहेत. 

पतितो$पि द्विज: श्रे्ो न च शूद्रो जितेन्व्िय: । 

निुग्धा चापि गो: पूज्या न च दुग्धबती खरी ॥१॥ 

दृष्ट कर्म करणारा, द्विजाला श्रेष्ठ व श्रेष्ठ कर्म करणान्या शुद्राला नीच मानावे यापेक्षा मोठा पक्षपात, 
अन्याय, अधर्म दुसरा कोणता असेल ? जसी दूध देणारी वन देणारी गाय गोपालांना पालनीय होते तसे 
कुंभाराला गाढवी पालनाय होत नाही काव ? आणि हा दृषटन्त सुद्धा विषम आहे कारण द्विज व शुद्र मनुष्य जाती. 
एकच आहे त्यात गाव व गाढवी यांसारखी भिन्न जाति नाही कदाचित पशुजातीबद्दल दृष्टान्ताचा एकदेशी 
उदाहरण जरी मिळत असले तरी वा दृष्टान्ताचा आशय अयोग्य असल्यामुळे असले शलोक विद्वानांना कधीच 
मान्य होऊ शकत नाही. ॥!॥ 


अमावतनसस्कारा ९६  कौथ्वासमुल्लास 














-- गबालम्भं संन्यासं पलपैत्रिकम्‌। 

देबराच्च सुतोत्पति कलौ पश्न विवर्जयेत्‌॥२॥ 

अश्वालंभ म्हणजे घोड्याला ठार मारून त्याचा होम करणे आणि गवालंभ म्हणजे गाईल मारून तिच्या 
मांसाचा होम करणे ही कर्मे वेदविहित नाहीत तर त्यांचा कलियुगापुरताच निषेध करणेही वेदविरुद्धच समजावे, 
जर कलियुगामध्ये ही नीच कर्मे निषिद्ध असतील तर कृतत्रेतादी युगांमध्ये ती कशी योग्य ठरतील ? श्रेष्ठ 
युगामध्ये असली दुष्कृत्ये होणे सर्वधा असंभव आहे. वेदादिशा््रामध्ये संन्यासाचा विधी सांगितलेला आहे. 
म्हणून त्याचा निषेध करणे निरर्थक आहे. मांस निषिद्ध असेल तर ते सर्वकाळी निषिद्धच आहे. दिरपासून 
पुत्रोत्पत्ती करून घ्यावी असे वेदांत लिहिले आहे. तर मग हा इलोकर्ता त्याविरुद्ध का बरळतो ? ॥२॥ 

नटे मृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते पतो । 

नारीणां पतिरन्यो बरिधीयते ॥।३॥ 

(नटे) पती परदेशी गेला असता घरी त्रीने नियोग करून घ्यावा आणि त्याच वेळी विवाहित पती परत 
आलातरती ली कोणाची समजावी ? कोणी म्हणेल की ती विवाहित पतीची समजावी. आम्ही ते मानले. पसु 
तशी व्यवस्था पाराशरीमध्ये दिलेली नाही, काय पाचच आपत्काल स्रीच्या बाबतीत आहेत काय ? रोग गस्त 
होणे व लढाईत मारले जाणे इत्यादी आपत्काल 'पाचाहून अधिक आहेत. म्हणून असल्या एलोकांवर मुळीच 
विश्वास ठेवू नये. ॥३॥ 

(भ्रश्न) काय हो ! तुम्ही पराशर मुनीचे वचनही मानीत नाही काय ? 

(उत्तर) कोणाचेही वचन असो, ते वेदविरुद्ध असल्याने आम्ही मानीत नाही आणि हे तर पराशरांचे 
वचनही नाही. काही लबाड लोक 'ब्रह्मोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरवाच, देव्युवाच' 
इत्यादी श्रेष्ठांचे नाव घालून यासाठी ग्रंथरचना करतात की ही नावे सर्वमान्य: असल्यामुळे जगभर त्या ग्रंथांना 
मान्यता प्राप्त व्हावी आणि आपली उपजीविका उत्तम प्रकारे चालावी म्हणून हे अनर्थकारक गाथापंध रचतात. 
मनुस्मृतीमधील काही प्रक्षिप श्‍लोक वगळल्यास बाकीचा ग्रंथ वेदानुकूल आहे. इतर स्मृती तशा नाहीत याचप्रमाणे 
इतर (नकली) ग्रंथांच्या बाबतीतही असेच समजावे. 

श्रेछता 


(प्रश्न) गृहस्थाश्रम हा सर्वात लहान आहे की मोठा आहे ? 

(उत्तर) आपापल्या कर्तव्यकर्माच्या बाबतीत सर्व आश्रम श्रेष्ठच आहेत. परंतु 

यथा नदीनदा: सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 

तथैबाश्रमिण: सर्वे गृहस्थे 'यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१॥ प्न. अ. ६ श्लो. ९७ 

ज्याप्रमाणे नद्या आणि मोठेमोठे नद समुद्राची भेट होईपर्यंत भ्रमण करीत राहतात जोपयंत समुद्राला 
मिळत नाहीत त्याप्रमाणे गृहस्थाच्या आश्रयानेच इतर सर्व आश्रम स्थिर राहतात. ॥!॥ 

यथा बायुं समाश्रित्य बरत्तन्ते सर्बजन्तव: । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्व आश्रमा: ।॥॥२॥ मनु. अ. ३। लो. ७७ 

गृहस्थाश्रमाच्या आधाराशिवाय कोणत्याही आश्रमाचा व्यवहार सिद्ध होत नाही. ॥२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ९७ महर्षिदयानंद सरस्वती 

















व दानेनाज्ञेन चान्बहम्‌। 

गृहस्थेनेजर धार्य्यन्ते तस्माज्ज्येछाश्रमो गृही ॥३॥॥ मनु. अ. ३। श्लो. ७८ 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व संन्यासी या तीन्ही आश्रमांतील व्यक्तींना गृहस्थच दान व अन्न वगरे देऊन नियमीत 
गृहस्थ धर्मच धारण करतो. म्हणून गृहस्थाश्रम हा सर्वांत ज्येष्ठ आश्रम समजला जातो आणि सर्व व्यवहारांमध्ये 
गृहस्थ हा धुरंधर आहे असे म्हटले जाते. यासाठी मोक्षाची व संसास्पुखाची इच्छा बाळगणाऱ्याने प्रयत्नपूर्वक 
गृहस्थाश्रमाचे पालन करावे. ॥३॥ 

स संघार्य्य: प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । 

सुखं चेहेच्छता नित्यं यो$धार्यो दुर्बलेन्द्रियेः ॥४॥ मरु. अ. १। श्लो. ७९ 
हा गृहस्थाश्रम दुबळ्या इंद्रियाच्या म्हणजे भित्र्या व दुर्बळ पुरुषांना धारण करण्यास अयोग्य आहे म्हणून 
त्याचे धारण चांगल्याप्रकारे करावे. ॥४॥ 

अशा प्रकारे जगामध्ये जो काही व्यवहार आहे त्याचा आधार गृहस्थाश्रम आहे जर गृहस्थाश्रम नसता तर 
संतानोत्पत्ती न होऊन ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ व संन्यास हे आश्रम कोठून होणे शक्‍य असते ? जो कोणी गृहस्थाश्रमाची 
निंदा करतो तोच निंदनीय आहे आणि जो प्रशंसा करतो तोच प्रशंसनीय आहे, जेव्हा खरी व पुरुष दोघेही 
एकमेकांवर प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी व सर्व प्रकारच्या व्यवहारांचे जाणकार असतात तेव्हाच गृहस्थाश्रमात ुघ 
मिळते म्हणून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे गृहस्थाश्रमातील सुखाचे मुख्य कारण ब्रह्मचर्य व पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह हे 
आहे. 

या प्रमाणे संक्षेपाने समावर्तन, विवाह व गृहस्थाश्रम यांविषयी आम्ही उपदेश लिहिला आहे. या नंतरच्या 
प्रकरणात वानप्रस्थ व संन्यास या विषयांसंबंधी लिहिला जाईल. 





मुनिबर गुरुदत्त विद्यार्थी एम, ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 






म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन;केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 








समावतनसस्कारा टा  _ झौथासमुल्लास 


ह आआआआआजययय्य््यययययययल्ख् क्सकगसगयषणबजजू 1 


पाचवा समुल्लास 
वानप्रस्थ-संन्यास 











समाप्य गृही भवेत्‌, 

गृही भूत्वा बनी भब्रेत, बनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌॥ एत ठा. !/ 

मनुष्यांना योग्य आहे की त्यांनी ब्रहमाचर्याश्रम समाप्त केल्यावर गृहस्थाश्रमात प्रवेश करावा. तो संपल्यावर 
वानप्रस्थाश्रम स्वीकारावा व नंत्र संन्यास घ्यावा, हे क्रमानुसार आश्रमाचे विधान आहे. 

एबं गृहाश्रमे स्थित्वा जिधिबत्स्नातको द्विज: । 

बने वसेत्तु नियतो यथाबद्विजितेन्द्रिय; ॥१॥ म्य. अ. ६ श्लो. ! 

अशा प्रकारे स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम करता द्रिज म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य या द्विजांनी 
गृहस्थाश्रमात प्रवेश करावा. गृहस्थाश्रमात राहून त्यांनी निश्चितात्मा व यधावत जितेंद्रिय बनून आणि 
वानप्रस्थाश्रमासाठी वनात जाऊन राहावे. ॥१॥ 

यदा पश्‍चेद्दलीपलितमात्मन:। 
चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌।।२॥ मु. अ. ६।शलो. २ 

जेव्हा गृहस्थाच्या डोकीवरील केस पांढरे होतात, अंगावरील चामडी ढिली झाल्याने सुरकुत्या पडतात 
आणि मुलाला जेव्हा मुलगाही झाला तेव्हा त्याने वनात निवास करावा. २॥ 

संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्ब चैज्र परिच्छेदम्‌। 

पुत्नेषु भाया नि:क्षिप्य बनं गच्छेत्सहेज बा ॥।३॥॥ मरु. अ.६| एलो. ३ 

गावातील सर्व आहार व कपडेलत्ते वगरे सर्व उत्तमोत्तम वस्तू सोडून देऊन आपल्य पलीला मुलांजवळ 
ठेवून अथवा आपल्या बरोबर घेऊन त्याने वनात जाऊन राहावे. |३॥ 

अग्निहोत्र समादाय गृह्यां चाग्निपरिच्छदम्‌ । 

ग्रामादरण्यं नि: सृत्य निवसेत्रियतेन्द्रिय: ॥४॥॥ :र अ.: ऱलो./ 

आपल्या गावातून निघताना त्याने सांगोपांग अमिहोत्र बरोबर घ्यावे व दृढ जितें्रिय बनूंनं अरण्यात 
जाऊन राहावे. ॥४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ९९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


112 .“..“.“.ाााा्ा 








-्र शाकमूलफलेन वा। 
एतानेब महायज्ञान्निर्वपेद्रिधिपूर्बकम्‌॥५॥॥ मनु. अ ६) श्लो. ५ 
नानाप्रकारचे साहित्यादि अन्न, सुंदर भाज्या, कंदमुळे, फळे, फुले वगेरे अनना्वारे त्याने पंचमहायज्ञ 
करावेत आणि त्याच अन्नाने अतिथीची सेवा करून त्यानेच आपला निर्वाह करावा. ॥५॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्र: समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पक: ॥।१॥ मु. अ. ६।शलो. ८ 
स्वाध्यायामध्ये म्हणजे अध्यवन-अध्यापनात सदैव गढून गेलेला, जितात्मा, सर्वांचा मित्र, इंद्रियांचे 
नित्य दमन करणारा, विद्यादान करणारा, सर्वांवर दया करणारा, कोणाकडून काहीही पदार्थ न घेणारा, असा 
वानप्रस्थाश्रमी सर्वकाळ राहावे. ॥|!॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थेचु ब्रह्मचारी धराशय: । 
शरणेष्बममद्लैब वृक्षमूलनिकेतनः ॥२॥ म्पु. अ. ६! श्लो. २६ 
शरीरसुखासाठी फार धडपड करू नये पांत ब्रह्मचारी अर्थात पली बरोबर असली तरी तिच्याशी 
वैषयिक व्यवहार करू नये. जमिनीवर झोपावे. आपल्या आश्रित व स्वकीय गोष्टींवर ममता करू नये, वृक्षाखाली 
| राहावे. ॥२॥ 
तप: श्रद्धे ये ह्युपबसन्त्यरण्ये शान्ता बिद्घांसो थैक्षचर्य्यां चरन्तः । 
सूर्ययंद्वारेण ते ब्रिरजा: प्रयान्ति यत्रा$मृत: स पुरुषो ह्ाव्ययात्मा ॥१॥ 
मुण्डक. खं. २| मं. (१ 
जे शांत व विद्वान लोक वनामध्ये राहून तप व धर्मानुषठानं करतात, सत्यावर श्रद्धा ठेवून भिक्षावृत्तीचा 
अवलंब करून वनात राहतील आणि जेथे अविनाशी पूर्ण पुरुष, लाभहानिरहित परमेश्वराचा वास आहे तेथे 
निर्मळ बसून प्राणाच्या द्वाराने त्या परमेश्वराला प्राप्त करून घेऊन आनंदित होतात. ॥!॥ 
अभ्यादंधामि समिधमग्नें त्रतपते त्वयिं। 
ब्रतशच॑ श्रद्धा चोपेमीन्े त्वा दीक्षितो अहम्‌ ॥१ ॥ यजुर्वेद अ. २०1 मं. २४ 
वानप्रस्थाश्रम व्यक्तीला उचित आहे 'मी अमीमध्ये होम करून, दीक्षित व्रती होऊन, सत्याचरणव श्रद्धा 
यांना प्राप्त करून घेईन” अशी इच्छा मनात बाळगून नाना प्रकारची तपश्चर्या सत्संग, योगाभ्यास, सुविचाराने 
ज्ञान व पावित्र्य मिळवावे. त्यानंतर जेव्हा संन्यास घेण्याची इच्छा होईल तेव्हा पलीला अपत्याकडे पाठवून द्यावे 
आणि स्वत: संन्यास घ्यावा. हा संक्षिप्त वानप्रस्थ विधी आहे. 
संन्यास विधि 
बनेषु च विहत्यें तृतीयं भागमायुष: । 
चतुर्थमायुषो भागं त्वकत्वा सज्ञान्‌ परित्रजेत्‌॥ मठु.अ. ६:शलो. ३३ 
अशा प्रकारे वनांमध्ये आयुष्याचा तिसरा भाग, म्हणजे वयाच्या पन्नासाव्या वर्षापासून पंचाहत्तराव्या 





वानप्रस्थ संन्यास १०० पाचवासमुल्लास 


ह वजजऑंऑऑऑऑशऑशशशबाआाााअजअयाबबययज्गयजयय्हकडहड सत्य व य्य य्। " डन 


वर्षांपर्यंत, वानप्रस्थाश्रमात घालवून आयुष्याच्या चौध्या भागात सर्वसंगपरित्याग करून परिब्राट म्हणजे 
संन्यासी व्हावे. 

(प्रश्न) गृहस्थाश्रम व वानप्रस्थाश्रम यांचा स्वीकार न करता ब्रहाचर्याश्रमातून एकदम संन्यासाश्रमात प्रवेश 
केला तर पाप होते किंवा नाही ? 

(उत्तर) होते व होत ही नाही. 

(प्रश्न) असे दुटप्पी उत्तर कसे देता ? 

(उत्तर) यातदुटप्पीपणा नाही. कारण, जर कोणी बाल्यावस्थेत विरक्त होऊन पुढे विषयवासनेत फसले 
तरते महापापी; आणि जर कोणी तसे गुंतले नाहीत तरते महापुण्यात्मा सत्पुरुष आहेत. 

यदहरेब प्रत्रजेददनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचयदिव प्रत्रेजेत ॥ 

जाबालोपनिषद खंड ॥४॥ 

हे ब्राह्मण ग्रंथातील वचन आहे. ''ज्या दिवशी वैराग्य प्राप होईल त्याच दिवशी घराचा अधवा वनाचा 
त्याग करून संन्यास घ्यावा." प्रथम संन्यासाचा पक्षक्रम या वचनात सांगितला आहे आणि त्यात विकल्प 
अथवा पर्याय आहे की वानप्रस्थाश्रमात प्रवेश न करता: गृहस्थाश्रमातूनच सरळ संन्यास घ्यावा. तिसरा पक्ष असा. 
की जो पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय, विषयवासनांनी रहित परोपकार करण्याची इच्छा बाळगणारा असेल त्याने 
ब्रह्मचर्याश्रमातूनच संन्यास घ्यावा आणि वेदांमध्येही *यतय: त्राह्मणस्य विजानत:? इत्यादी 
मंत्राशयातून संन्यासाचे वर्णन आलेले आहे. परंतु, 

नाजिरतो दुश्वरिताज्ञाशान्तो नासमाहित: । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌॥ रू. बल्ली २।मं. २४ 

जो दुराचारापासून अलिप्त नाही, ज्याच्या मनाला शांती नाहो, ज्याचा आत्मा योगी नाही, ज्याचे मन शांत 
| त्याने संन्यास घेतला तरीही प्रज्ञानाच्या द्वारे त्याला परमेश्वराची प्राप्ती होत माही. म्हणून, 

यच्छेद्वाड्मनसी प्राज्ञस्तदच्छेद्‌ ज्ञान आत्मनि। 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥ «८. वल्ली | म. (३ 

बुद्धिमान संन्याशाने वाणीला व मनाला. अर्धर्मापासून परावृत्त करावे; व त्यांना ज्ञान व आत्मा यांच्या 
ठिकाणी लावावे. मग त्या ज्ञानाला वस्वात्म्याला परमात्म्यामध्ये लावावे. अशामगनि प्राप्त होणार्‍या विज्ञानाला 
शांतस्वरूप आत्म्यामध्ये स्थिर करावे. 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत: कृतेन । 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि: श्रोज़ियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

मुण्डक.। ख. २1मं. (२ 

सर्वलौकिक भोगांना कमाने संचित झाले आहेत असे' पाहन ब्राह्मण म्हणजे संन्याशाला वैराग्य प्रास 
होते. कारण अकृत म्हणजे न केलेले: असा परमात्मा कृताने म्हणजे केवळ कर्माने प्राप्त होत नाही. म्हणून त्याने 
गुरूला अर्पण करण्यासाठी काही पदार्थ हातात घेऊन वेदवित व परमेश्वर यांना जाणणाऱ्या गुरूजवळ 





साता १०? महर्षिदयानंद सरस्वती 


अवाक. ाााशााम्ााशागागासशा 








ड् जाऊन त्यांच्याकड सर्व संदेह दुर करून घ्यावेत. मात्र वार्कारेता खाली वर्णिलेल्या लोकांची 
संगत त्याने कायमची सोडावी :- 
अबिद्यायामन्तरे बरत्तमाना: स्वयं धीरा: पण्डितम्मन्यमाना: । 
जडन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्थेनैज्र नीयमाना यथान्या: ।॥॥१॥ 
मुण्डक. खं. २! मं. ८ 
जे अविद्येत गुरफटलेले असूनही आपण धैर्यवान व पंडित आहोत असे समजतात ते मूढ नीच 
गतीला प्राप्त होतात जसे आंधळ्यांच्या मागे जाणाऱ्या आंध्रळ्यांची दुर्दशा होते तसे ते दु:ख प्राप्त करतात. ॥१॥ 
अविद्यायां बहुधा वरत्तमाना ज्य कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: । 
यत्कर्मिणो न प्रत्रेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यबन्ते ॥२॥ 
मुष्डक. खं. २) मं. ९ 
जे बालीश वृत्तीचे बहुधा अविद्येमध्येच रममाण होणारे असतात आणि तरीही आपण कृतार्ध आहोत 
अपे समजतात, ज्यांना केवळ कर्मकांडी लोक मोहाने मोहित होऊन त्याला समजू अधवा समजावू शकत नाहीत 
ते मोहातूर होऊन जन्ममरणरूपी दुःखात पडून राहतात. ॥२॥ म्हणून, 
: संन्यासयोगाद्यतय: शुद्धसत्त्वा: । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता: परिमुच्यन्ति सर्वे ॥| मुप्डक. त. मं. ६ 
जे लोक वेदान्त म्हणजे परमेश्रखातिपादक वेदमंत्राचे र्थज्ञान जाणतात, आणि जे आचरणाने चांगल्याप्रकारे 
संन्यासयोगाने निश्चितपणे शुद्धांत;करण संन्यासी बनलेले असतात ते परमेश्वरामध्ये असलेल्या मुक्तीच्या सुखाला 
पर्त होतात. त्या सुखाचा उपभोग घेतल्यानंतर मुक्तीच्या सुखाचा अवधी पूर्ण होतो तेव्हा तेथून सुटून ते जगात 
परत येतात. मुक्तीखेरीज दुःखाचा नाश होत नाही. कारण, 
न (बै) सशरीरस्य सत: भ्रियाभ्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं बाज सन्तंन प्रियाप्रिये 
स्पृशत: ॥ छादो. प्रा. ८ खं. (२व. १ 
जो देहधारी आहे तो सुख-दुःखाच्या प्राप्तीपासून कधीच वेगळा राहू शकत नाही; आणि जो शरीरहित 
जीवात्मा मुक्तीमध्ये सर्वव्यापक परमेश्वराबरोबर शुद्ध होऊन राहतो तेव्हा त्याला सांसारिक सुखदुःखे स्पर्श 
करीत नाहीत. म्हणून, 
लोकेषणायाश्व वित्षैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्ोत्थायाथ भैक्षचयं चरन्ति॥ 
उशत.कां. १४,५, २, ! 
लोकांकडून मानसन्मान लाभ, धनदौलतीने अभिलाषा, पुत्रादि भोग किंवा माता यांच्या मोहांपासून दूर 
राहून संन्यासी लोक भिक्षावृत्तीचा अवलंब करूनरात्रंदिवस' मोक्षाची साधना करण्यात गढून गेलेले असतात. 
प्राजापत्यां निरूप्ये्ि तस्यां सर्वबेदसं हुत्वा ब्राह्मण: प्रत्रजेत्‌|॥१॥॥ वक ग्रहण 
प्राजापत्यां निरूप्येषि सर्ववेदसदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण: प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌ (॥१॥॥ मनु. अ. ६। एल. ३८ 





वानप्रस्थ संन्यास १०२. पाचवा समुल्लास 


य ह ल ल ल त 





च्च परमेश्वराची प्राप्ती व्हावी म्हणून इष्टि म्हणजे यज्ञ करून, त्या यज्ञामध्ये यज्ञोपवीत 
(जानवे), शिखा (शेंडी) इत्यादी चिद्ठांचा त्याग करून, आहवनीय आदी पाचे असांचे प्राण, अपान, 
व्यान, उदान व समान या पाच प्राणांमध्ये आरोपण करून ब्रह्म जाणणाऱ्या ब्राह्मणाने घरातून बाहेर पडून 
संन्यासी व्हावे. |१॥| 

यो दत्त्वा सर्वभूते*्य: प्रत्रजत्यभयं गृहात्‌। 

तस्य तेजोमया लोका भबन्ति ब्रह्मवादिन; ॥।२॥ मनु. अ. ६। इलो. ३९ 

जो सर्व प्राणिमात्रांना अभय देऊन घरातून बाहेर पडतो व संन्यासी बनतो त्या ब्रह्मवादी म्हणजे परमेश्वर 
प्रकाशित वेदोक्त धर्मादी विद्यांचा उपदेश करणाऱ्या संन्याशाला प्रकाशमय म्हणजे मुक्तीचा आनंद स्वरूप लोक 
प्राप्त होतो. ॥२॥ 

(प्रश्न) संन्याशांचा कोणता धर्म आहे ? 

(उत्तर) पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्याचा स्वीकार व असत्याचा त्याग, वेदोक्त ईश्वराच्या आज्ञेचे पालन, 
परोपकार, सत्यभाषण ही सर्वच आश्रमस्थांची लक्षणे असून सर्व मनुष्यमात्राचा धरम एकच आहे. तरीपण 
संन्याशाचा विशेष धर्म हा आहे की, 

इषिपू्त न्यसेत्पादं बस्त्रपूतं जलं पिनेत्‌ । 

सत्यपूतां बदेद्वाचं मनः पूत समाचरेत्‌!।१॥ ःजु. अ. ६।ऱलो. ४६ 

जेव्हा संन्यासी रस्त्याने चालत असेल तेव्हा त्याने इकडे तिकडे न पाहता खाली जमिनीकडे नजर ठेवून 
चालावे; नेहमी वस्नातून गाळलेलेच पाणी प्यावे, निरंतर सत्य बोलावे; सर्वदा मनाने विचार करून सत्याचे ग्रहण 
करावे ब असत्य सोडून द्यावे. ॥!॥ 

क्रुक्यन्तं न प्रतिक्रुक्येदाक्रुष्ट: कुशलं बदेत्‌। 

सप्तद्वाराबकीर्णां च न पश ॥२॥ मु. अ. ६ इलो. ५८ 

उपदेश किंवा संभाषण-संवाद करताना कोणी संन्याशावर रागावला अथवा त्याची निंदा केली तर 
संन्याशास आवश्यक आहे की त्याने त्याच्यावर रागावू नये. तथापि नेहमी त्याच्या कल्याणाचाच उपदेश करावा 
आणि एक मुख, नासिकेची दोन छिद्रे, दोन डोळे आणि दोन कान या सात द्रारांमध्ये विखुरलेल्या वाणीने 
कधीही कोणत्याही कारणाने खोरे बोलू नवे. ॥२॥ 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिष: । 

आत्मनेब सहायेन सुखार्थी ज्िचरेदिह ॥३॥ म्ठु अ. ६ इलो. ४९ 

त्याने आपला आत्मा व परमात्मा यांच्यात स्थिर होऊन, अपेक्षारहित होऊन मद्यमांसादी वर्ज्य करून, 
आत्म्याच्याच सहायाने सुखार्धी होऊन या जगात धर्म व विद्या यांची वृद्धी करण्याचा उपदेश करीत सदा 
फिरत राहावे. ॥३॥ 

* पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। 

ब्रिचरोल्षियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥४॥ फनु. अ.६।ऱलो. ५२ 





सत्यार्थप्रकाश १०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 








र नखे, दाढी ब मिशा काढून टाकाव्यात. सुंदर पात्र व दंड घेऊन, कुसुंभादिने रंगविलेली भगवी वदे 
धारण करून, स्थिरात्मा होऊन, कोणत्याही प्राण्याला पीडा न देता सर्वत्र संचार करावा. ॥४॥ 
इन्त्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 

आहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥५॥ मनु. अ. ६।ऱलो. ६० 
इंद्रियांना अधर्माचरणापासून परावृत करावे, मोह व द्वेष यांचा त्याग करावा. सर्व प्राण्यांशी निवेर भावनेने 
वागून मोक्षप्राप्तीचे सामर्थ्य वाढवित असावे. ॥५॥ 

दूषितो5पि चरेद्धर्म यत्न तत्राश्रमे रत: । 

सम: सर्वेषु भूतेषु नलिक्क धर्मकारणम्‌ ॥६॥ मु. अ. ६ ऱलो. ६६ 
जगामध्ये त्याला कोणी दूषण दिले किंवा त्याचा गोरव केला तरी त्याची पर्वा न करता त्या-त्या आश्रमात 
असणाऱ्या पुरुषाने म्हणजे संन्याशाने सर्व प्राण्यांच्या बाबतीत निष्पक्ष वृत्ती ठेवून स्वत: धर्मात्मा बनावे व 
इतरांना धर्मात्मा बनविण्याचा प्रयल करावा. त्याने आपल्या मनात हे पूर्णपणे ओळखून असावे की दंड, 
कमंडलू व भगवी वल्ले वगेरे चिठ्ठे धारण करणे हे काही धर्माचे कारण नव्हे. सर्व मानवांना सत्याचा ठपदेश व 
विद्यादानाने त्यांची ठन्नती करणे हे संन्याशाचे प्रमुख कर्तव्य आहे. ॥६॥ 

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेब तस्य वारि प्रसीदति ॥॥७॥ मु. अ. ६ इलो. ६७ 
कारण, निवळीच्या वृक्षाचे फळ चूर्ण करून गढूळ पाण्यात टाकले असता ते पाणी शुद्ध करते; पण 
तसे ते पाण्यात न टाकता केवळ नामस्मरण किंवा त्याचे कथन-श्रवण केल्यास गढूळ पाणी कधीही शुद्ध 
होणार नाही. ॥७॥ 

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयो$पि ज्रिधिबत्कृता: । 

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता जिज्ञेयं परमं तप: ॥॥८॥ मनु. अ. ६ श्लो. ७० 
म्हणून ब्राह्मण म्हणजे ब्रह्मज्ञानी संन्याशास उचित आहेकी ओंकारपूर्वक, सप्तव्याहृतींनी युक्त, विधिपूर्वक 
प्राणायाम यथाशक्ती करावेत. मात्र किमान तीन पेक्षा कमी प्राणायाम करू नयेत हेच संन्याशाचे परम 
तप आहे.॥८॥ 

वहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला: । 

तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषा: प्राणस्य निग्रहात्‌॥९॥ मु. अ. ६ लो. ७! 
कारण ज्याप्रमाणे अमीत तापविल्याने व वितळविल्याने धातृंमधील मळ नष्ट होतो त्याचप्रमाणे प्राणांच्या 
निग्रहाने मन वगैरे इंद्रियांचे दोष भस्म होतात. ॥९॥ 

प्राणायामेदहिद्दोषान्‌ धारणाभिक्ष किल्निषम्‌। 

प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥॥१०॥ मु. अ. ६ लो. ७२ 
म्हणून संन्याशांनी नित्यनेमाने प्राणायामांद्रारे आत्मा, अंत:करण व इंद्रिय यांचे दोष, धारणेद्वारे पाप, 
प्रत्याहाराच्या योगे संसर्गदोष, ध्यानाद्वारे हर्ष, शोक, अविद्या आदी अनीश्वरी गुणांचा व आत्म्यासंबंधी अविद्यादि 
दोषांचा नाश करावा. ॥१०॥ 





वानप्रस्थ संन्यास १० पाचवा समुल्लास 


ििशॅशेशशशशशशशशशआयअजयययययय्ब्ब्बय्यगग्गय्ग््कक््स्..र्र्यर्गाज$ू__ 





जि दुर्जञेयामकृतात्मभि: । 
क कळि ॥११॥ मनु. अ.६ इलो. ७३ 
अयोगी व अविद्वान यांना समजण्यास अवघड आणि सर्व लहान मोठ्या पदार्थाना व्यापलेल्या परमेश्वराची 
व्याप्ती ध्यानयोगाने जाणून घ्यावी आणि आपला आत्मा व अंतर्यामी परमेश्वर यांची गती जाणावी. ॥१!॥ 
आअहिसयेन्द्रियासद्वैवेदिकेश्लोज कर्म्मंभि: । 

'तत्यदम्‌ ॥१ २॥ मनु. अ. ६। लो. ७५ 
सर्व भूतांशी निवैर होणे, इंद्रियांच्या वाईट विषयवासनांचा त्याग करणे, वेदोक्त कर्मे आणि अत्यंत. उग्र 
तपर्श्ेे पूर्वोक्त जगामध्ये राहून संन्याशीच मोक्षाची ्राप्ती करतात व करवितात. जतरांनाते शक्‍य नाही. ॥१२॥ 
यदा भावेन भवति सर्वभावेषु नि:स्पृह: । 
तदा सुखमवा्नोति प्रेत्य चेह च शाश्रतम्‌ ॥१३॥ पु. अ. ६ एलो. ८० 
जेव्हा संन्यासी सर्व भाव म्हणजे सर्व पदार्थांच्या ठिकाणी नि:स्पृह, आकांक्षारहित बनतो आणि सर्व 
बाहेरच्या व आंतरिक व्यवहारांत पवित्र भावना बाळातो तेव्हांच त्याला या देहामध्ये व' मरणानंतर शाश्वत सुख 
ग्राप् होते. ॥१३॥ 
चतुर्भिरपि चेवैतैर्नित्यमाश्रमिभिद्दिजे: । 
वशलक्षणको धर्म: सेवितव्य: प्रयत्नत: ॥१४॥ मर्‌. अ. ६।एलो. ८! 
म्हणून ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यासी यांना उचित आहे की त्यांनी दहा लक्षणांनी युक्त असलेल्या 
खालील धर्माचे नित्य पालन करावे. ॥१४॥ 
थृतिः क्षमा वमोउस्तेयं शौचमिन्क्रियनिग्राह: । 
धीर्बिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥१५॥ पर. अ. ६।एलो. ९! 

धर्माची १० लक्षणे 
(१) (श्वति) नेहमी धैर्य बाळगणे. (२) (क्षमा) निंदा-स्तुती, मानापमान, हानी-लाभ, इत्यादि 
दुःखांमध्ये सहनशील राहणे. (३) (दम) मनाला सदैव धर्माचरणासाठी प्रवृत्त करणे आणि अधर्मापासून 
पावृत्त काणे. अधरमचरणाची इच्छाच ममात निर्माण होऊनये असे काणे. (४) (अस्तेय) धोर्यकर्म त्याग 
अर्थात मालकाच्या परवानगी शिवाय छल, कपट, विश्वासघाताने, कोणताही व्यवहार करून, वेदाविरुद्ध उपदेश 
करून दुसऱ्याच्या वस्तूंचा अपहार करणे ही चोरी होय. चोरी न करणे हेच अस्तेय होय. (५) (शौच) रागद्ेप 
व पक्षपात सोडून अंत:शुद्धी करणे आणि पाणी, माती, मार्जन इत्यादींद्रारे बाह्य पाविः्य ठेवणे. 
(६) (इंब्रियनिग्रह) इंद्रियांना अधर्माचरणापासून परावृत्त करून त्यांना धर्माच्या मार्गाने चालविणे. 
(७) (धी£) मादक द्रव्ये इतर बुद्धिनाशक पदार्थ, दु्टंची संगत, आळस, प्रमाद आदी दोषांचा त्याग करून, 
श्रेष्ठ पदार्थांचे सेवन व सजनांची संगती, योगाभ्यास, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य आदी शुभ कर्मानी बुद्धीचे सामर्थ्य 
वृद्धिंगत करणे. (८) (ज्िद्या) पृथ्वीपासून परमेश्वरापर्यंत असणाऱया सर्व पदार्थांचे यथार्थ ज्ञान मिळविणे 


सत्यार्थप्रकाश १०६ महर्षि दयानंदे सरस्वती 








स्ट त्यापासून यथावोग्य उपकार करून घेणे. सत्य जसे आत्म्यात असेल तते ते मनात आणणे, जसे सत्य 
मनात असेल तसेच ते वाणीने व्यक्त करणे, वाणीमध्ये जे सत्य असेल तेच आचरणात आणणे, ही विद्या होय, 
याहून जी विपरीत ती अविद्या होय. (९) (सत्या) जो पदार्थ जसा असेल त्याला तसाच समजणे, तसेच 
बोलणे व तसेच करणे म्हणजे सत्य होव. (१०) (अक्रोध) क्रोधादी दोषांचा त्याग करून शांतता वगैरे 
गुणांचे ग्रहण करणे, ही धर्माची दहा लक्षणे आहेत. या दशलक्षणयुक्त, पक्षपातरहित, न्यायाचरण युक्त धर्माचे 
पालन चारही आश्रमातील लोकांनी करावे आणि वा वेदोक्त धर्मानुसार स्वत: आचरण करणे आणि इतरांना 
समजावून सांगून आचरण करण्यास प्रवृत्त करणे हा पंन्याशांचा विशेष धर्म आहे, ॥!५॥ 

अनेन विधिना सर्वांस्त्यक्त्वा सज्ञाच्छनेः शनेः । 

सर्वद्वन्द्वजिनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येबाबतिष्ते ॥१६॥ मठु.अ.६। श्लो. ९२ 

अशा प्रकारे हळूहळू सर्व संगदोष टाळून हर्षशोकादि दंद्रातून मुक्त होऊन संन्यासी ब्रह्मामध्ये अवस्थित 
होतो. संन्याशांचे मुख्य कर्तव्य हेच आहे की त्यांनी सर्व गृहस्थादी आश्रमांतील लोकांना सर्व प्रकारच्या सत्य 
व्यवहाराचा निश्‍चिय करून अधार्मिक व्यवहारांपासून परावृत्त करून त्यांच्या सर्व संशयांचे निराकरण करून 
आणि त्यांना सत्यधर्मयुक्त व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करावे. ॥१६॥ 

(प्रशन) संन्यास ग्रहण करणे हा ब्राह्मणांचाच धर्म आहे की क्षत्रियादिकांचाही आहे? 

(उत्तर) संन्यासाचा अधिकार ब्राह्मणालाच आहे. कारण जो सर्व वर्णांमध्ये पूर्ण विद्वान, धार्मिक, 
परोपकारप्रिय असतो त्यालाच ब्राह्मण असे म्हणतात. पूर्ण विदये व्यतिरिक्त धर्म व परमेश्वरावर निष्ठा व वैराग्य या 
गोष्टी नसतील तर तशा माणसाने संन्यास घेतल्याने त्यापासून जगाचे काही विशेष भले होऊ शकत नाही. म्हणून 
लोकोक्ति आहे की ब्राह्मणालाच संन्यासाचा अधिकार आहे. इतरांना नाही, या बाबतीत मनुचे हे प्रमाण 
सिद्ध आहे. 

एष बोउभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध: । 

पुण्यो5क्षयफलः प्रेत्य राजधर्म निजोधत॥ मठ. अ. ६! रतो. ९७ 

मनु महाराज म्हणतात की, ''े करीन ! ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास हे चार आश्रम स्वीकारणे 
हा ब्राह्मणांचा धर्म आहे. त्यांपैकी संन्यासधर्म हा (साद्यंत) पुण्यस्वरूप असून मृत्यूनंतर मोक्षरूपी अक्षय आनंद 
देणार आहे. यानंतर राजाचा धर्म माझ्याकडून ऐका.'' यावरून असे सिद्ध होते की संन्यास घेण्याचा अधिकार 
मुख्यत: ब्राह्मणांना आहे आणि त्रह्मचर्याश्रमादी इतर तीन आश्रमाचा. अधिकार क्षत्रियादिकांना आहे. 

(प्रश्न) संन्यासग्रहणाची काय आवश्यकता असते ? 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे शरीरामध्ये मस्तकाची आवशयकता अपते, त्याचप्रमाणे आश्रमांमध्येसं 
आवश्यकता असते. कारण त्या आश्रमावाचून विद्या व धर्म यांची उन्नति होऊ शकत नाही. इतर आश्रमामध्ये 
विद्याग्रहण, गृहकृत्ये, तपश्चर्या आदी त्या त्या आश्रमांतील कामे करावी लागत असल्यामुळे सवड फार ' कमी 
मिळते. निःपक्षपाती वर्तन ठेवणे इतर आश्रमांमध्ये अवघड असते. संन्यासी जसा सर्वतोमुक्त होऊन 


वानप्रस्थ संन्यास १० पाचवा समुल्लास 











़् आश्रमातील मनुष्य करू शकत नाही. कारण संन्याशाला मत्यविद्यांच्या योगे पदार्थांच्या 
विज्ञानाची उन्नती काण्यास जितका वेळ मिळतो तितका इतर आश्रमातीलव्यक्तीला मिळू शकत माही. परंतु जो 
ब्रह्मचर्याश्रमातून संन्यासी होऊन जगाला सत्याचे शिक्षण देऊन जगाची जेवढी उन्नती करू शकतो तेवटी ग्‌ह्स्थ 
अथवा वानप्रस्थ या आश्रमांतून संन्यासाश्रमात प्रविष्ट होणारा करू शकत नाही. 

(ब्रश्न) संन्यास घेणे हे ईश्वरी इच्छेच्या विरुद्ध आहे. कारण ईश्वराचा अभिप्राय माणसांची संख्या 
बाढ करण्यात आहे. माणसांनी गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला माही तर मुलेंच जन्माला येणार नाहीत. जर 
आपण संन्यासाश्रम हाच मुख्य आहे असे मानले आणि सर्व लोक संन्यासी बंनले तर मानवजातीचा 
निर्वंश होईल? 

(उत्तर) ठीक आहे. लग्न करूनही अनेकांना मूल होत नाही किंवा मुले झाल्यावर लहानपणीच मरून 
जातात. म्हणून काव अशा लोकांना इ्वरी इच्छेच्या विरुद्ध वागणारे म्हणावयाचे ? यावरतुम्ही म्हणाल की, 
“एका कवीचे वचन आहे की, “यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोउत्र दोघ: म्हणजे प्रयल केल्यावरही 
कार्यसिद्धि झाली नाही तर त्यात कर्त्यांचा काय दोष ? अर्थात काहीही नाही.'' यावरआम्ही तुम्हाला विचारतो 
की गृह्थाश्रमामध्ये पुष्कळ मुले झाली आणि ती विरुद्धाचरणाने आपापसात भांडून मरून गेली तरती केवढी 
मोठी हानी होते ! एकमेकांच्या समजुतींमध्ये विरोध निर्माण झाला की भांडणे पुष्कळ होतात; जेव्हा एखादा 
संन्यासी वेदोक्त धर्मांचा उपदेश करून परस्परांमध्ये प्रेमभाव निर्माण करील तेव्हा लाखो माणपमांना वाचवू 
शकेल. असा संन्यासी हजारो गृहस्थ सद्दश माणसाची उन्नती घडवून आणतो. शिवाय सर्व माणसे संन्यास घेऊच 
शकणार नाहीत. कारण सर्वांची विषवासक्ती कधीच ष्ट होणार नाही, जे लोक संन्याशाच्या उपदेशाने धर्मपरायण 
बनतात ते सगळे जणू त्यांचे पुत्र तुल्य आहेत. 

(शरश्न) संन्यासी असे म्हणतात की आम्हाला कशाशी काही कर्तव्य नाही. अन्न, वस्र धेळन मजेत राहावे, 
एवढेच आम्हाला माहीत. अविद्यारूपी जगाच्या बाबतीत डोकेफोड कशाला कतवची ? आम्ही स्वतःला ब्रह्म 
समजून संतुष्ट राहतो, कोणी वेऊन विचारले तर त्यालाही आम्ही असाच उपदेश करावा की, ''तूही ब्रह्म आहेस. 
तुला पापपुण्य लागत नाही, कारण शीत व उष्ण यांची जाणोव होणे हा शरीराचा, क्षुधा व तृष्णा हा प्राणाचा 
आणिुख-दु:ख हा मनाचा धर्म आहे. जग मिध्या असून जगातील सारे व्यवहारही काल्पनिक म्हणजे खोटे 
आहेत. म्हणून शहाण्यांनी त्यात गुंतणे योग्य नव्हे. जे काही पापपुण्य घडते तो देहाचा व इंद्रियांचा धर्म आहे, 
आत्म्याचा नव्हे. '' अशा प्रकारचा उपदेश हे संन्यासी करतात. परंत तुम्ही ज्या संन्यासाश्रमाच्या धर्माविषयी 
सांगत आहात तो अगदीच विलक्षण दिसतो. अशा वेळी आम्ही कोणाचे म्हणणे खरे मानावे आणि कोणाचे 
खोटेमानावे? .* 

(उत्तर) त्यांना चागली कृत्ये देखील कर्तव्य नसतात काय ? मनु महाराजांनी तर लिहिले आहे की, 
“ब्ेदिकेज्लेत्र कर्मभिः? म्हणजे वैदिक कर्मे ही धर्मयुक्त सत्य कर्मे असतात. ती संन्याशांनीही अवश्य 
केली पाहिजेत; भोजन, आच्छादन वगेरे कर्मे ते टाळू शकतात काव ? जर ही कर्मे सुटू शकत नसतील तर उत्तम 


सत्यार्थप्रकाश . १०७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ब... ._>_._.>००ू०ू०. शशश 





च्य सोडल्याने ते पतित व पापभागी होणार नाहीत काय ? हे संन्यासी गृहस्थांकडून अन्नवस्षादी घेतात. त्यांच्या 
त्या उपकाराची परतफेड करीत नाही तर ते महापापी होणार नाहीत काव ? जसे डोळ्यांनी दिसत नाही व कानांनी 
ऐकू येत नाही तर डोळे व कान असून नसल्यासारखेच असतात. याच प्रमाणे जे संन्यासी सत्योपदेश आणि 
वेदादी सत्यशासत्रांचा विचार, प्रचार करीत नाहीत तर तेही या जगात व्यर्थ, भारूप आहेत. 

आणि अडाणी लोकांशी डोकेफोड कशाला करायची, असे लिहिणारे व सांगणारे तसा उपदेश करणारेच 
खोटारडे व पाप वाढविणारे पापी आहेत. जे काही शरीरादिकाकडून कर्म केले जाते ते सर्व आत्म्याचेच असते 
व त्याचे फळ भोगणाराही आत्माच आहे. 

जे जीवाला ब्रह्म प्रतिपादन करतात ते अविद्यारूपी निद्रेत गुंग झालेले असतात. कारण जीव हा अल्प व 
अल्पज्ञ असतो आणि ब्रह्म हे सर्वव्यापक व सर्वज्ञ आहे. ब्रह्म नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त आहे. जीव हा 
कधी बद्ध तर कधी मुक्त राहतो. ब्रह्म हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ असल्यामुळे त्याला कधी प्रम अथवा अविद्या होऊ 
शकत नाही. जीवाला मात्र कधी विद्या तर कधी अविद्या राप होते. ब्रह्म हे जन्ममरण व दुःख यांच्या फेऱ्यात कधी 
अडकत नाही परंतु जीव मात्र त्या फेऱ्यात अडकतो. म्हणून त्यांचा तो उपदेश खोटा आहे. 

(प्रश्न) 'संन्यासी सर्वकर्म्मविनाशी' असतात आणि ते असी व धातू यांना स्पर्श करीत माहीत. ही गोष्ट 
खरी आहे की नाही ? 

(उत्तर) नाही, 'सम्यड्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यडू न्यस्यन्नि दुःखानि कर्माणि येन स संन्यास:, स 
प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी' । 

जो ब्रह्म व त्याची आज्ञा यांमध्ये उपविष्ट म्हणजे स्थित असतो, जो दुष्ट कर्मांचा त्याग करतो, ज्याचा 
स्वभाव उत्तम असतो त्याला संन्यासी म्हणतात. यात सत्कर्म कर्ता व दुष्कृत्यांचा विनाश करणारा संन्यासी 
म्हटला जातो. 

(प्रश्न) अध्यापन व उपदेश तर गृहस्थही करतात. मग संन्याशाची काय गरज ? 

(उत्तर) सर्वच आश्रमांतील लोकांनी सत्याचा उपदेश करावा व ऐकावा. परंतु जितकी सवड व निष्यक्षता 
संन्याशाजवळ असते तितकी गृहस्थांजवळ नसते. होय ! जे ब्राह्मण आहेत त्यांचे हेच काम आहे की त्यांच्यातील 
पुरुषांनी पुरुषांना व त्रियांनी स्त्रियांना सत्याचा उपदेश करावा व शिकवावे. सर्वत्र भ्रमण करण्यासाठी आवश्यक 
असणारी सवड संन्याशांना जेवढी मिळते तेवढी गृहस्थ ब्राह्मणादिकांना कधीही मिळू शकत नाही. ब्राह्मणांनी 
वेदविरुद्ध आचरण केले तर त्यांचे नियंत्रक संन्यासी असतो. म्हणून संन्यासी असणे उचित आहे. 

(पश्न) “एकराजिं बसेदू ग्रामे. * इत्यादी वचनानुसार संन्याशाने एके ठिकाणी फक्त एकच रात्र 
राहावे, जास्त राहू नये. हे योग्य आहे काय ? 

(उत्तर) ही गोष्ट काही प्रमाणात खरी आहे की संन्यासी एकाच ठिकाणी राहू लागला तर त्यामुळे जगाचे 
अधिक कल्याण होणार नाही. उलट एकाच जागी राहिल्यामुळे त्या स्थानाविषयी मनात अभिमान निर्माण होतो 
व आसक्ती, द्रेषही होतात. एके ठिकाणी राहिल्याने लोकांवर विशेष उपकार होत असेल तर राहावे. जसे पूर्वी 


वानप्रस्थ संन्यास श्‍्न्ट पाचवासमुल्लास 


क बबमजाजययययय््यययय््सं्ग्सस्ययग्ग् खख खख ___ 





भ् असत व इतर काही संन्यासी अनेक वर्षे राहिले 
होते. एका जागी जास्त काळ राहू नवे, ही गोष्ट आजकालच्या पाखंडी सांप्रदाविकांनी बनविली आहे. 
कारण संन्यासी एका जागी अधिक राहिला तर आजचा पाखंड खंडित होईल आणि पाखंडाची अधिक 
वाढ होणे शकय नाही. 

(पश्न) यतीनां काशनं वद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌। 

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

इत्यादी वचनांचा आशय असा आहे की संन्याशांना मुवर्णाचे दान देणारा दाता मरकात जातो असे 
सांगितले आहे. त्याचा अर्थ काय ? 

(त्तर) ही गोष्ट देखील वर्णाश्रमविरोधी सांप्रदायिक व स्वार्थसाधू पौराणिकांनी कल्पिलेली आहे. कारण 
त्यांना अशी भीती वाटते की संन्याशांना धन मिळाल्यास ते आमच्या देखील पुष्कळशा सिद्धांतांचे खंडन 
करतील, त्यामुळे आमची हानी होईल; आणि ते आमच्या कह्यात देखील राहणार नाहीत आणि जेव्हा संन्याशांना 
द्यावयाची भिक्षा वगैरे आमच्या आधीन राहतील तेव्हा ते आम्हाला भिऊन राहतील जेव्हा मूर्ख व स्वार्धी 
लोकांना दान देणे चांगले समजले जाते, तेव्हा विद्वान व परोपकारी संन्याशांना दान देण्यात कसलाही 
दोष होऊ शकत नाही ! पाहा ! 

ब्रिब्रिधानि च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत्‌॥। मर. अ. !!। लो. ६ 

गाना प्रकारची रले व सुवर्णादी धरन (विविक्तानां) म्हणजे संन्याशांना द्यावे, असे या लोकात सांगितले 
आहे. हा श्लोकही निरर्थक आहे. कारण संन्याशाला मुवर्ण दान केल्यास यजमान नरकात जात असेल तर चांदी, 
मोती, हिरे वगैरे दिल्याने तो स्वर्गात कसा जाणार ? 

(प्रश्न) पंडितजी हा पाठ बोलताना विसरून गेले. तो मुळात असा आहे की, 'यतिहस्ते धनं द्यात, 
म्हणजे जो संन्याशांच्या हातात धन देतो तो नर्काला जातो. 

(उत्तर) हे वचनही कुणातरी अडाण्याने कप्ोलकल्यनेने रचलेले आहे. कारण हातात धरन दिल्याने दाता. 
नरकात जात असेल तर त्याने ते त्याच्या पावावर ठेवले अधवा गाठोड्यात बांधून दिले म्हणजे तो स्वर्गाला 
जातो काय ? म्हणून असल्या कल्पनांवर विश्वास ठेवू नये. होय ही गोष्ट खरी आहे की संन्यासी योगक्षेमासाठी 
आवशयक असणाऱ्या गोष्टीपेक्षा जास्त काही स्वत:जवळ ठेवील तर त्याला चोरांपासून त्रास होईल आणि त्या 
द्रव्याचा मोहही त्याला पडेल. परंतु जो विद्रान असेल तो अयोग्य व्यवहार कधी करणार नाही अथवा मोहामध्ये 
फसणार नाही. कारण त्याने प्रधम गृहस्थाश्रमात अथवा ब्रह्मचर्याश्रमात सर्व काही भोगलेले किंवा पाहिलेले 
आहे आणि जो माणूस ्रहमचर्याश्रमातून सरळ संन्यासाश्रमात आलेला असता तो पूर्णपणे वैराग्ययुक्त असल्यामुळे 
तो कधी केव्हाही असल्या मोहात फसत नाही. 

(अन्न) लोक असे म्हणतात की जर श्राद्वामध्ये संन्यासी आले किंवा जेवले तर जेवू धालणाऱ्याचे पितर 
पळून जातात व नरकात पडतात. 


सत्यार्थप्रकाश १०९ महर्षिदयानंद सरस्वती 














र्ट मुळात मेलेल्या पितरांनी येणे आणि श्राद्वात दिलेले अन्न त्यांना पोहचणे ही गोष्ट असंभव, 
वेदविरद्ध व तर्कदुष्ट असल्याने खोट्याच आहेत आणि जे येतच नाहीत ते पळून तरी कसे जाणार ? ईश्रराच्या 
व्यवस्थेप्रमाणे आपापल्या पापपुण्यानुसार जीव मरणानंतर जन्म घेतात तर तेथून ते कसे येऊ शकतील ? म्हणून 
हौ गोष्ट देखील पोटभरू पौराणिक व गोसावी यांनी आपल्या कल्पनेने रचलेली व खोटीच आहे. हो ! संन्यासी 
जेथे जातील तेथे हे मृतकश्राद्ध करणे वेदादी शाखांच्या विरुद्ध असल्याने, ही गोष्ट लोकांना पटवून देतील. 
त्यायोगे हे पाखंड नाहीसे होईल. द 

(प्रश्न) जोब्रहमचर्याश्रमातून संन्यास घेईल त्याला रचागतार्थ चालविणे फारअवघड जाईल आणि कामवासना 
ताब्यात ठेवणेही अत्यंत कठिण आहे. म्हणून गृहस्थाश्रम व वानप्रस्थाश्रम यांचा अनुभव घेतल्यानंतर वृद्धापकाळी 
संन्यास घ्यावा, हे चांगले आहे काव ? 

(उत्तर) ज्याला निर्वाह करता येत नाही व इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होत नाही त्याने ब्रह्मचर्यातूनन 
संन्यास घेळ नये. परतु ज्याला आपल्या इंद्रिय विकारांवर ताबा मिळविता येत असेल त्याने तसासंन्यास काघेऊ 
जये ? ज्या पुरुषाला विषयवासनेचे दोष व वीर्यसंरक्षणाचे गुण समजले आहेत तो कधी विषयासक्त होत नाही, 
त्याचे वीर्य विचारूपी अमीच्या इंधरासारखे असते. त्यातच ते खर्च होते. वैद्य व औषधे यांचो आवश्यकता 
जशी रोग्याला असते तशी निरोगी व्यक्तीला नसते. याचप्रमाणे ज्या पुरुषाला अथवा स्रीला विद्येचा व धर्माचा 
प्रसार करणे व जगाचे कल्याण करणे हेच प्रयोजन आहे असे वाटत असेल त्यांनी विवाह करू नये, उदाहरणार्थ 
पंचशिखादी पुरुष आणि गार्गी वगैरे श्रिया होऊन गेल्या. 

म्हणून अधिकारी (पुंयोग्य) व्यक्तींनीच संन्यासी होणे हे उचित होय. जो अनधिकारी पुरुष संन्यास घेईल 
तो स्वत:ही बुडेल आणि इतरांनाही बुडवील. ज्याप्रमाणे चक्रवर्ती रजा 'सप्राट' असतो, त्याप्रमाणे संन्याशी 
*परिक्राट' असतो. एवढेच नव्हे तर राजाचा सन्मान व सत्कार फक्त त्याच्या देशात स्व संबंधियांकडून केला 
जातो; पेण संन्यासी सर्वत्र पूज्य असतो. 

विद्वत्त्वं च नृपत्त्वं च नैव तुल्यं कदाचन । 

स्वदेशे पूज्यतें राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते ॥१॥ चा. श. : 

हा चाणक्य नीतिशाद्यातील शलोक आहे. विद्वान आणि राजा यांची क्ी तुलना होऊ शकत नाही. 
कारण राजाचा सन्मान व सत्कार फक्त त्याच्या राज्यातच होतो; तर विद्रानाला संर्वेश्र मान व प्रतिष्ठा परात होते. 
म्हणून विद्याध्ययन करणे, सुशिक्षण घेणे व बलंवान बनणे यांसाठी ्र्चचर्याश्रम आणि सर्व प्रकारचे उत्तम 
व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी गृहस्थाश्रम आहे; विचार, ध्यान व विज्ञान यांच्या वृद्धीसाठी व तपश्चर्या करण्यासाठीं 
वानप्रस्थाश्रम आहे आणि वेदादी संत्य शास्त्राचा प्रचार, धार्मिक व्यवहारांचा स्वीकार व दुष्ट व्यवहारांचा त्याग, 
सर्वांना सत्योपदेश करून निंःसंदेह बनविण्यासाठी संन्यासाश्रम आहे. परंतु जे लोक संन्यासाच्या सत्योपदेशादी 
मुख्य धर्माचे पालन करीत नाहीत ते पतित होऊन नरकात जातात. म्हणून संन्याशांनी सदैव'सत्योपदेश) 
शंकासमाधान, वेदादी सत्यशास्त्रांचे अध्यापन आणि वेदोक्त धर्माची अभिवृद्धी या गोष्टी प्रयलपूर्वक करून 
जगाची उन्नती केली पाहिजे. ँ 
बानप्रस्थ संन्यास ११० पाचवा समुल्लास 











डिड जेसंन्यासी नाहीत असे साधू, बैरगी, गोसावी, खाकी, जोगी वगेरे लोकांचा समावेश संन्यासाश्रमात 
होतो की नाही ? 

(उत्तर) नाही. कारण त्यांच्यात संन्याशाचे एकही लक्षण नाही. ते वेदविरद्ध मार्गात प्रवृत्त होऊन वेदाहून 
अधिक आपल्या संप्रदायाच्या आचा्यांची वचने प्रमाण मानतात; आणि आपल्याच पंधाची प्रशंसा करतात. 
मिध्या प्रपंचात गुंतून आपल्या स्वार्थासाठी इतरांना आपल्या पंथात ओढून फसवितात. जगाची सुधारणा करणे 
तरदूरच राहिले; उलट ते लोकांना फसवून अधोगतीला नेतात; आणि स्वत:चा स्वार्थ सांधतात. म्हणून त्यांची 
गणना संन्यासाश्रमात करता येत नाही परंतु ते तर पक्के स्वारधाश्रमी असतात, यात मुळीच शंका नाही. 

जे स्वतः धर्माने चालून साऱ्या जगाला धर्माप्रमाणे चालवितात, जे स्वत:बरोबर साऱ्या जगाला इहलोकी 
म्हणजे या जन्मात आणि परलोकी म्हणजे दुसऱ्या जन्मात स्वर्गाचा म्हणजे सुखाचा उपभोग करतात व करवितात 
तेच धर्मात्मा, संन्यासी व महात्मा आहेत. 

हे संक्षेपाने संन्यासाश्रमाचे विवेचन केले. यानंतर राजप्रजाधर्माविषयी विवेचन करणार आहोत. 


पश्चमः समुल्लास: सम्पूर्ण : ॥५॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 

म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 










सत्यार्थप्रकाश १११ महर्षि दयानंद सरस्वती 


कह ह ली ल 








सहावा समुल्लास 
राजधर्म 
राजधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेछ्यूप: । 


संभवश्व यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ॥।१॥ मरु. अ. ७ एलो. ! 

डक महाराज क्रषींना सांगतात की, "चार वर्ण व'चार आश्रम यांच्या व्यवहारांसंबंधी माहिती दिल्यानंतर 
आता मी राजधर्मांचे विवेचन करतो. राजा कसा असला पाहिजे त्याची नियुक्ति कशी होते, त्याला परमसिद्धी 
कशी प्राप्त होते, हे सर्व मी सांगणार आहे. ॥१॥ 

ब्राहयं प्रापेन संस्कार क्षत्रियेण यथाजिधि । 

सर्वस्यास्य यथान्यायं कत्तव्यं परिरक्षणम्‌॥२॥ मरु. अ. ७ १लो. २ 

जसा परमविद्वान ब्राह्मण असतो तसे विद्वान व सुशिक्षित होऊन क्षत्रियांना उचित आहे की यो सर्व राज्याचे 
रक्षण न्यायाने योग्य प्रकारे करावे. त्याचा प्रकार असा आहे. ॥२॥ 

राजाने आपले कर्तव्य अशा प्रकारे पार पाडावे :- 

तीन सभांची योजना 

त्रीणीं राजाना विदथे पुरूणि परि बिश्चॉनि भूषथः सर्दांसि ॥ क.म.३। ए.३८ मं. ६ 

ईश्वर उपदेश करतो की, (राजाना) राजा व प्रजेतील पुरुष मिळून (विदथे) सुखप्राप्तिकारक व 
विज्ञानवृद्धिकारक, राजा व प्रजा यांच्यातील संबंधरूप व्यवहारामध्ये (त्रीणि सदांसि) तीन सभा म्हणजे विद्यार्य 
सभा, धर्मार्थ सभा, राजार्य सभा स्थापन करून (पुरुणि) पुष्कळ प्रकारच्या (विश्रानि) समग्र प्रजासंबंधी, 
ममुष्यादी प्राण्यांना (परिभूषध:) सर्वप्रकारे विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षण व धन इत्यादींनी अलंकृत करावे. 

तंसभा च॒ समितिद्ञ सेनाच ॥१॥ अव. कां. (५१ डु. २. मं. २ 

(तम्‌) त्या राजधर्माचे (सभा च) त्या तीनही सभांनी (समितिश्व) संग्रामादि व्यवस्था आणि (सेना च) 
सैन्य यांनी मिळून पालन करावे. ॥१॥ 

सर्भ्यः सभा में पाहि ये च॒ सर्भ्या: सभासद: ॥ अब. का.१९! अनु.७1व.५५।मं.६ 


राजर्धर्म १२ सहावासमुल्लास 














औ. 





प (सध्य) सभे 
योग्यमुख्य सभासदा, तू (मे) माझ्या सभेच्या धर्मयुक्त व्यवस्थेचे (पाहि) पालन कर आणि (येच) जे (संभ्या:) 


* सभे योग्य असे (सभासद:) सभासद आहेत त्यांनीही सभेच्या व्यवस्थेचे पालन करावे. ॥२॥ 


याचा अर्थ असा की कुणा एका विशिष्ट व्यक्तीला राज्याचा स्वतंत्र अधिकार देता कामा गये. परंतु 
सभापती राजाच्या आधीन सभा असावी, सभेच्या आधीन राजा, राजा व सभा यांनी प्रजेच्या आधीन रहावे 
आणि प्रजेने राजसभेच्या आधीन रहावे. असे केले माही तर, 

राष्ट्रमेज विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुक: ॥ 

बिशमेब राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्टी विशमत्ति न पुष्टं पशं मन्यत 
इति॥१॥ शत. का. १३ अनु. २!ब्रा. ३ 

जो प्रजेपासून स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग असतो, (रष्ट्रमेव विश्याहन्ति) तो राज्यामध्ये प्रवेश करून प्रजेचा 
नाश कलो. अर्थात एकटा राजा स्वाधीन किंवा उन्मत्त होऊन (रारी विशं घातुक: ) प्रजानाशक होतो. (विशमेव 
रष्ट्रायाद्या कगेति) म्हणजे तो राजा प्रजेला खाऊन टाकतो म्हणून राज्यामध्ये कोणीही एकाला स्वाधीन करू 
ये. ज्याप्रमाणे सिंहव्या्रादी हिंत्र पश (पुष्ट पशुं न मन्यते) इतर प्पट पशूंना मारून खातात त्याचप्रमाणे 
अनियंत्रित उन्मत्त राजा (रारी विशम्‌ अत्ति) प्रजेचा नाश करतो. तो आपल्या राज्यात कोणालाही वरचढ होऊ 
देत नाही; श्रीमंतांना लुटतो, अन्यायाने दंड करून लुबाडतो आणि आपला हेतू साध्य करतो. म्हणून, 

इन्द्रो जयाति न पररा जयाता अधिराजो राजसु राजयात । 

चर्कत्य ईड्य़ो बन्यश्योपसद्यॉ नमस्यो भजेह।॥। अव. कां. ६। अप. (७ व. ९८ मं. ! 

हे मनुष्यांनो ! जो (इह) या मनुष्य समाजात (इन्दर:) परम ऐश्वर्याचा कर्ता व शत्रूंना (जयाति) जिंकू 
शकणारा, (न पराजयाता) शत्रुंकडून पराभूत न होणारा, (राजसु) राजांमध्ये, (अधिराज:) सर्वश्रेष्ठ विराजमान 
(रजयातै) प्रकाशमान होतो. (चकैत्य:) सभापती होण्यास अत्यंत योग्य, (ईडदय:) प्रशंसनीय 
गुणकर्मस्वभावयुक्त, (वन्द्य:) सत्कर्म करण्यास योग्य, (चोपसद्य:) जवळ जाण्यास व शरण देण्यास योग्य, 
(लमस्य:) सर्वांनी नमस्कार करण्यास योग्य असतो. त्यालाच सभापती (भव) राजा करावा. 

राजाची लक्षणे 

इमं देंबा$ असपत्नं «सुंबध्बं महृते क्षत्रायं महते ज्येष्ठ्यांय महते 
जानराज्यायेन्द्रस्येन्व्रियारय ॥१॥॥ यु. अ. (|. ४० 

हे (देवा:) विद्वान, राज प्रजाजनहो, तुम्ह (इमम्‌) अशा प्रकार्या पुरुषाला (महते क्षत्राय) मोठ्या 
चक्रवर्तीराज्यासाठी (महे ज्येष्ठ्याय) सर्वांहून मोठे होण्यासाठी (महते जानराज्याय) मोठमोठ्या विद्वानांनी 
युक्त अशा राज्याचे पालन करण्यासाठी (इन्द्रस्य इन्द्रियाय) परम ऐश्रययुक्त राज्याचे व धनाचे रक्षण करण्यासाठी 
(असपल ६ सुवध्वम्‌ ) सर्वसंमती करून सर्वत्र पक्षपातरहित, पूर्ण विद्यायुक्त, विनयशील, सर्वांचा मित्र, अशा 
लोकनियुक्त सभापतीला, राजाला सर्वसत्ताधीश मानून सारा भूगोल म्हणजे सारे जग शत्रुरहित कर आणि 


सत्यार्थप्रकाश ११३ महर्षि दयानंद सरस्वती 











डं र्वः सन्त्वायुंधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्कभे'। 
गम्य दातात ताजी ॥ळ.म:सू ३९मं.२ 
कण रतो की हे राजपुरुषांनो, (व:) तुमची (आयुध्या) आमेयादि अश्ने शतध्नी (तोफा) भुशुंडी 
(बंदुका), धनुष्य-बाण, तलवार, आदी शत्ने शतूंचा (पराणुदे) पराजय करण्यासाठी व (उत प्रतिष्कभे) त्यांना 
रोखण्यासाठी (वीळू) प्रशंसित आणि (स्थिरा) दृढ (सन्तु) असावीत, (युष्माकम) तुमची (तविषी) सेना 
(पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) असावी जेणे करून तुम्ही नेहमी विजयी व्हावे. (मा मर्त्यस्य माविन:) परंतु जो 
निंदनीय व अन्यायरूपी काम करीत असेल त्याच्यासाठी वर सांगितलेली शत्रराश्रे नसावीत. याचा अर्ध असाकी 
जोपयंत माणसे धार्मिक असतात तोपर्यंतच त्यांच्या राज्याची वृद्धी होत असते. पण जेव्हा ती दुराचारी बनतात 
तेव्हा त्यांचे राज्य नष्टप्रष्ट होते. 

महाविद्वानांना विद्यासभेचे अधिकारी, धार्मिक विद्वानांना धर्मसभेचे अधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषांना 
राजसभेचे सभासद बनवावे; आणि त्यांमध्ये सर्वोत्तम गुणांनी, कर्माने व स्वभावाने युक्त महान पुरुष असेल तर 
त्याला राजसभेचा सभापती मामून सर्व प्रकारे सवांनी आपली उन्नती करावी. तिन्ही सभांच्या संमतीने राजनीतीचे 
उत्तम नियम करावेत आणि त्या नियमांनुसार सर्व लोकांनी वागावे. सर्वांच्या संमतीने सार्वजनिक हिताची कामे 
करावीत. माणसाने सर्वांचे हित करण्यासाठी परतंत्र असावे आणि धर्मयुक्त कामांत जी जी स्वत:ची कामे आहेत. 
त्या त्या साठी स्वतंत्र असावे. पुन: त्या सभापतीचे गुण कसे असले पाहिजे? 


चन्व्रवित्तेशयोश्वेज मात्रा निर्हत्य शाश्रती: ॥१॥ परु. ज. ७) ऱलो. ४ 

तो सभाधीश राजा इन्द्र विजेप्रमाणे शीर ऐश्वर्य संपादन करणारा, वायूप्रमाणे सर्वांना प्राणांसारखा प्रिय 
असणारा व अंत:करणातील गोष्ट जाणणारा, यम म्हणजे निष्पक्ष न्यावाधीशाप्रमाणे वागणारा, सूर्याप्रमाणे 
न्याय, धर्म, विद्या, यांचा प्रकाशक आणि अन्धकार म्हणजे अविद्या व अन्याय यांचा निरोधक, अमीप्रमाणे 
दुष्टांचे भस्म करणारा, वरुण म्हणजे बांधणाऱ्या सारखा, दुष्टांना अनेक प्रकारे बांधणारा, चंद्रासारखा श्रेष्ठ 
पुरुषांना आनंद देणारा, कुबेराप्रमाणे खजिने भरून ठेवणारा असा (तो सभापती) असावा. (!!॥ 

तपत्यादित्यवच्छोष चक्षूंषि च मनांसि च। 

न चैनं भुवि शक्‍नोति कश्चिदप्यभिबीक्षितुम्‌॥२॥ ःउु.अ. ७ इलो. ६ 

तो सूर्याप्रमाणे प्रतापी, आपल्या तेजाने सर्वांना बाहेरून व आतून मनाला तापविणारा असतो. पृथ्वीच्या 
पाठीवर त्याच्याकडे करड्या नजरेने पाहण्यास कोणीही समर्थ नसतो. ॥२॥ 

सोउस्निर्भवति वायुक्च सोकः सोम: स धर्मराट्‌। 

स कुबेर: स बरुण: स महेन्द्र: प्रभाबत: ॥॥३॥ मु. अ. ७ लो. ७ 

जो आपल्या प्रभावाने अमी, वायु, सूर्य व सोम यांच्यातील गुणांनी युक्त, धर्म प्रकाशक, धन वर्धक 
दुष्टांना वढणीवर आणणारा मोठा ऐश्रर्यशाली असावा तोच सभाध्यक्ष किंवा सभेश होण्यास 
योग्य असतो. ॥३॥ 


राजर्धर्म श्र सहावासमुल्लास 











ह खराराजा कोणते पाहू :- 
शिक्षे संबंधी विवेचन 

स राजा पुरुंषो दण्ड: स नेता शासिता'च स: । 

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१॥ पु. उ. ५ श्लो. (७ 

जो दंड आहे तोच पुरुष राजा, तोच न्यायाचा प्रचारक, तोच सर्वांचा शासक व तोच चार वर्ण व चार 
आश्रम यांच्या धर्माचा प्रतिभू म्हणजे जामीन आहे. ॥१॥ 

दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एजाभिरक्षति । 

दण्ड: सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धम बरिदुरबुंधाः ॥२॥ उन. अः ७४लो. (८ 

दंड हाच प्रजेचा शासनकर्ता, सर्व प्रजेचा रक्षक, सारी प्रजा झोपली असत्ता जागणारा आहे. म्हणून 
बुद्धिमान लोक दंडालाच धर्म म्हणतात. ॥२॥ 

समीक्ष्य स धृत: सम्यक्‌ सर्वा रज्जयति प्रजा; । 

असमौक्ष्य प्रणीतस्तु बिनाशयति सर्बत: ॥३॥ मु. अ. ७ हलो. (९ 

जो दंड योग्य प्रकारे विचार करून धारण केला जातो तो साऱ्या प्रजेला आनंदित करतो आणि जो दंड 
अविचाराने वापरला जातो तो सर्व बाजूंनी राजाचा विनाश करतो आहे. ॥३॥ 

दुवे: स सर्बवर्णाश्व भिद्येरन्‌ सर्वसेतव: 1] 

प्रकोपक्च भवेददण्डस्य ज्िभ्रमात्‌।॥४॥ मरु अ. ७ लो. २४ 

दुंड नसेल तर सर्व वर्ण दूषित होतील आणि सर्व मर्यादा छिंत्रभिन्न होतील. दंडाचा योग्य वापर न झाल्यास 
सर्व लोकांवर प्रकोप होत असतो. ॥४॥ 

यत्र श्यामो हिर बकरा 'पापहा। 

प्रजास्तत्र न' 'पश्यति ॥५॥ नु. अ. ७। श्लो. २५ 

जेधे कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र, भयंकर पुरुषासमान पापांचा नाश करणारो दंड सर्वत्र संचार करतो तेथे 
प्रजा मोहवश न होता आनंदित होते. मात्र जेथे दंड चालविणारा शासक पक्षपातरहित विद्वान असेलं तरच 
असे घडते. ॥५॥ 

तस्याहु: संभ्रणेतारं राजानं सत्यबादिनम्‌। 
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोजिदम्‌॥६॥ मरु अ. ७ लो. २६ 

जो शासक सत्यबादी, विचार करणारा, बुद्धिमान आणि धर्म, अर्ध व काम सिद्ध करण्यात पंडित असतो. 
तोच दंड देण्यास योग्य आहे, असे विद्वान लोक म्हणतात. ॥६॥ 

त॑ राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणानिवर्द्ते । 

कामात्मा विषम: क्षुद्टी दण्डेनेच निहन्यते ॥७॥ मु अ. 9 ऱतो. २७ 

जो राजा उत्तम प्रकारे दंड चालवितो तो धर्म, अर्थ आणि काम यांची सिद्धता वाढवितो आणि जो 
बिषयलंपट, वाकड्या मार्गाने जाणारा, ईर्ष्या करणारा, क्षुद्र व नीच बुद्धीचा न्यावाध्ीश असतो तो त्य़ा दंडानेच 


मारला जातो. ॥७॥ 
सत्यार्थप्रकाश ११५ महार्षि दयानंद सरस्वती 


हल | 











वड हि समुहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभि: । 
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेब सबान्धवम्‌॥८॥ मसु अ.७ एलो. २८ 
अशा प्रकारे दंड हा अत्यंत तेजोमव असल्यामुळे त्याला अविद्वान अधर्मात्मा धारण करू शकत नाही. 
तेव्हा तो दंड अधार्मिक राजाचा त्याच्या कुटुंबासह नाश करतो. ॥८॥ 
सो$सहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
जन शक्‍्यो न्यायतो क पसेनककवळ क मनु. अ. ७! श्लो. २९ 
कारण ज्याला आप्त पुरुषांचे साह्य नाही, जो अशिक्षित, अविद्यावान, विषयलंपट व मूढ आहे तो 
न्याययुक्त दंड देण्यास कधीही समर्ध होऊ शकत नाही. ॥९॥ 
शुचिना सत्यसन्येन यथाशास्त्रनुसारिणा । 
प्रणेतुं शक्‍यते दण्ड: सुसहायेन घीमता ॥॥१०॥ मु. अ. ७!एलो. ३० 
आणि जोपपवित्रात्मा, सत्याचरण करणारा, सत्पुरुषांच्या सहवासात राहणारा, नीतिशास््राप्रमाणे यथायोग्य 
चालणारा, श्रेष्ठ पुरुषांकडून साह्य प्राप् होणारा व बुद्धिमान असतो तोच न्यायरूपी दंडाचा वापर करण्यास समर्थ 


असतो. ॥१०॥ म्हणून, 
राजाची कर्तव्ये 

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्बमेब च । 

सर्बलोकाधिपत्यं च बेदशास्त्रज्रिदर्हति॥१॥ :जु. अ. १२! हलो. (०० 

सर्व सैन्य आणि सेनापतीच्या वर राजाधिकार दंड देण्याच्या व्यवस्थेचे सर्वोच्च अधिपत्य आणि या 
सर्वांवर विद्यमान सर्वाधीश राज्याधिकार अशा चार सर्वोच्च अधिकारस्थानांवर संपूर्ण वेदशास्रांमध्ये प्रवीण, 
पूर्ण विद्यायुक्त, धर्मात्मा, जितेंद्रिय व सुशील अशा लोकांचीच स्थापना केली पाहिजे, याचा अर्थ असा की 
मुख्य सेनापती, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान आणि राजा हे चौचे सर्व विद्यांमध्ये पूर्ण विद्वान 
असले पाहिजेत. ॥!॥ 

दशाबरा वा परिषद्‌ यं धर्म परिकल्पयेत्‌। 

त्र्यरा बापि वृत्तस्था तं धर्म न जिचालयेत्‌।॥।२॥ मु. अ. !२४लो. (० 

कमीत कमी दहा विद्वानांची किंवा निदान पक्षी तीन विद्वानांची, एक सभा किंवा समिती जशी व्यवस्था 
करील त्या धर्मसभेच्या अथवा विद्वत सभेच्या व्यवस्थेचे उल्लंघन कोणी करू नये. ॥२॥ 

त्र्यैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठक: । 

त्रयक्ञाश्रमिण: पूर्वे परिषत्‌ स्याद्दशावरा ॥३॥ मरु. ज. (२।१लो. (१! 

या सभेमध्ये चारही वेद, न्यायशास्त्र, निरुक्त, धर्मशास्त्र यांचे ज्ञान असलेले विद्वान सभासद असावेत परंतु 
ते ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी असावेत तेव्हा अशा सभेमध्ये दहाहून कमी विद्वान असू नयेत. ||३॥ 

खामवेदविदेब च । 
ञर्यबरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥४॥ मट. अ. (२१ ४लो. !!२ 


राजर्धर्म ११६ सहावा समुल्लास 


ििऑशााश॒॒॒॒श॒जथाजजजजबख ्म्यययपगग्गााहळ क :. 





3 त्या सभेमध्ये कग्वेद, वजुर्वेद व सामवेद जाणणारे किमान तीन सभासद तरी असावेत. त्यांनी 

ब्यवस्था करावी. त्या सभेने केलेल्या नियमांचे उल्लंघन कोणी करू नये. ॥४॥ 

एको$पि बेदवरिद्धर्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोञयुतै: ॥॥५॥ मरु. अ. (२।एतो. (१३ 

जरी एकच पण सर्व वेद जाणणारा, द्विजांमधील उत्तम संन्यासी ज्या धर्माची व्यवस्था (रचना) करील तोच 

सर्वश्रेष्ठ धर्म होय, कारण हजारो, लाखो, करोडो, अज्ञानी लोकांनी एकत्र येऊन जी काही व्यवस्था केली. 

असेल ती मुळीच मानता कामा नये. ॥५॥ 

अन्रतानाममन्त्रणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 

सहस्त्रश: समेतानां परिषत्त्वं न ज्रिद्यते ॥६॥॥ मु. अ. (२। लो. (४ 

जे लोक ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण आदी व्रत, वेदविद्या व विचार रहित, जन्मापासूनच जे शुद्रप्रमाणे वर्तन 

करतात असे हजारो एरुष जमले तरी देखील सभा म्हणविली जाणार नाही. ॥६॥ 

यं बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः । 

तत्पापं शतधा भूत्बा तद्दक्तूननुगच्छति ॥७॥ म.अ. (२) हलो. !!५ 

जे अविद्यावाम, मूर्ख, वेदांचे ज्ञान नसणारे ममुष्य ज्याला धर्म म्हणतील त्याला मुळीच मान्यता देऊ नये. 

कारण जे लोक मूखांनी सांगितलेल्या धर्मानुसार चालतात त्यांचेमागे शेकडो प्रकारची पापे लागतात. ॥७॥ 

म्हणून विद्यासभा, धर्मसभा व राज्यसभा या तीन्ही संस्थांमध्ये मूखांना कधीही भरती करू नये. तथापि 

त्यांमध्ये नेहमीच विद्वान व धार्मिक पुरुषांना नियुक्त करावे. त्यात असणारे सर्व लोक असे असावेत :- 
राजा ब सभासदांची योग्यता 

ब्रैविद्येभ्यस्त्रयीं जिद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्‌। 

आन्वीक्षिकी चात्मजिद्यां बात्तारम्भाँश्न लोकत: ॥१॥ म.अ. ७ एलो. ४१ 

ज्यांना चारही वेदांतील कर्म, उपासना व ज्ञान या तीन विद्या अवगत असतील, सनातन दंडनीती, 

न्यायविद्या व आत्मविद्या म्हणजे परमात्म्याचे गुण, कर्म व स्वभाव यथावत जाणण्याची ब्रह्मविद्या यांचे ज्ञान 

असेल तसेच लोकांशी संभाषणाचा प्रारंभ (सांगणे व विचारणे) ज्यांनी शिकून घेतला असेल तेच राजा, 

राजसभेचे सभासद किंवा सभापती होऊ शकतात. ॥१॥ 

इंद्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिजानिशम्‌। 

जितेन्द्रियो हि शक्‍नोति बशे स्थापयितु प्रजा: ॥२॥ म्टु.ज.७ लो. ४ 

सर्व सभासद व सभापती यांनी जितेन्दिय अर्थात इंद्रियांवर ताबा मिळवून सदैव धर्माप्रमाणे वर्तन करावे 

आणि अध्र्मापासून दूर राहावे, दूर राहविल्या जावे त्यासाठी त्यांनी रात्रंदिन ठरलेल्या वेळी योगाभ्यास सुद्धां 

करावा. कारण जो जितेन्द्रिय आपल्या इंद्रियांना म्हणजे मन, प्राण व शरीरूपी प्रजेला जिंकल्याशिवाय तो 

आपल्या राज्यातील बाहेरील प्रजेला ताब्यात ठेवण्यास कधीही समर्थ होऊ शकणार नाही ॥२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ११७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








च व्यसनांचा निषेध 

दश कामसमुत्थानि तथाशो क्रोधजानि च। 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌॥३॥ मरु अ ७४लो. ४५ 
कामापासून दहा व क्रोधापासून आठ दुष्ट व्यमने की ज्यामध्ये अडकलेला माणूस हढोत्साही होऊन 
मोठ्या मुप्किलीने स्वतःची सुटका करू शकतो. म्हणून त्यांना माणसाने प्रयलपूर्वक सोंडावे व 
सोडवावे. ॥३॥ 


कामजेषु प्रसक्तो हि सेक १ र 
वियुज्यतेःर्थधर्मा*यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥४॥ र. ३.५ ऱलो. ५६ 


कारण जो राजा कामवासमेतून निर्माण होणाऱ्या दहा दुष्ट व्यसनात फसतो तो अर्धाला म्हणजे राज्य, धन 
इृत्यांदींना मुकतो व धर्माला पारखा होतो; आणि ओो क्रोधापासून उत्पन्न होणाऱ्या आठ वाईट व्यसनांत गुंततो. 
त्याला तर शरीरालाही मुकावे लागते.॥४॥ 

मृगयाक्षो दिवास्वप्न: परिबाद: स्त्रियो मद: । 

तोर्य्यत्रिकं वृधाट्या च कामजो दशको गण: ॥५॥ मु अ.॥रलो. १७ 

कामापासून उत्पन्न होणारी व्यसने अशी आहेत :- मृगया म्हणजे शिकारीचा खेळ, (अक्ष) म्हणजे 
फाशांचा खेळ, जुगार, दिवसा झोपणे, कामविषयक गोष्टी करणे किंवा इतरांची निंदा करणें, अत्यधिक श्रीसंग' 
कणे, मादक द्रव्यांचे म्हणजे दारू, अफू, भांग, गांजा, चरस इत्यादींचे सेवन करणे, गाणे-बंजावणे, नाचणे, 
नाच करविणे, पाहणे व ऐकणे, निष्कारण इकडे तिकडे भटकणे हौ दहा कामोत्यत्र व्यसने आहेत. ॥५॥ 

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदृषणम्‌। 

बाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोइपि गणो$शक: ॥६॥॥ मर. अ. ७ इलो. ४८ 

क्रोधापासून उत्पन्न होणारी आठ व्यसने अशी आहेत :- 'पैशुन्यम्‌' म्हणजे चुगली करणे, विचार न करता 
बळजबरीने एखाद्या ख्रीशी कुकर्म करणे, द्रोह करणे, 'ईर््या' म्हणजे दुसन्याची उन्नती पाहून जळफळणे, 
'असूया' म्हणजे दोषांना गुण व गुणांना दोष समजणे, 'अर्धदूषण' म्हणजे अधर्मयुक्त दुप्कृत्यांमध्ये धनादीचा 
व्यय करणे, कठोर वचन बोलणे, अपराधावाचून टाकून बोलणे अथवा विशेष शिक्षा करणे, हे आठ दुर्गुण 
क्रोधापासून उत्पन्न होतात. ॥६॥ 

दृयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्जे कबयो जिदुः । 

तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्ञजाबेताबुभौ गणो ॥॥७॥ म.अ: ७7लो. ४९ 

लोभापासून हौ कामज व क्रोधज व्यसने निर्माण होतात ही गोष्ट सर्व विद्वान लोक जाणतात. म्हणून या सर्व 
दुर्गुणांच्या मुळाशी असलेल्या लोभाचा सर्वांनी प्रयत्नपूर्वक त्याग करावा. ॥७॥ 

*__ पानमक्षा: स्त्रियक्षैब मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतमं जिद्याच्चतुष्कं कामजे गणे ॥।८॥| पु. अ. ७ ऱ्लो. ५० 


राजधर्म 144: सहाबासमुल्लास' 





रः उत्पन्न होणाऱ्या दहा दुर्गुणांपैकी चार फारच भयंकर आहेत :- (६) मद्यादि मादक द्रव्यांचे 
सेवन. (२) फाशांचा खेळ किंवा जुगार. (३) त्रियांशी अती संग करणे. (४) शिकार खेळणे. ही चार महादृष्ट 
व्यसने आहेत. ॥८॥ 

दण्डस्य पातनं चैबर बाक्‌ पारुष्यार्थवूषणे । 
क्रोधजे$पि गणे जिद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ।॥।९॥ १3. अ. ७ श्लो. ५१ 

क्रोधापासून उत्पन्न होणार्‍या आठ दुगुणांपैकी (१) अपराधावाचून शिक्षा करणे, (२) कठोर वचन 
बोलणे व (३) अन्यायत कामी द्रव्य खर्च करणे हे तीन दुगुण अत्यंत दु:खदायक आहेत. ॥९॥ 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैानुषंकगिण: । 

पूर्व पूर्व गुरुतरं जिद्यात्‌ व्यसनमात्मत्रान्‌ ॥॥१०॥ पु. अ. ७ इलो. ५२ 

या सात दुर्गुणांमध्ये पहिल्यापेक्षा दुपरा जास्त भयंकर आहे. द्रव्याच्या अपव्ययापेक्षा कठोर वचन, कठोर 
वचमापेक्षा अन्यायाने शिक्षा करणे, त्याहून शिकार खेळणे, त्याहून अधिक स्रियांशी जादा संग, त्याहून जुगार 
आणि त्याहन मद्यादी मादक पदार्थांचे सेवन करणे हे अत्यंत वाईट व्यसन आहे. ॥|१०॥ 

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते। 
ब्यसन्यधो$धो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृत: ॥११॥ मु अ. ७ ऱ्लो. ५३ 

बाईट व्यसनात रुतण्यापेक्षा मरणे जास्त चांगले, यात हाच निश्‍चय आहे. कारण दुराचारी पुरुष जास्त 
जगला तरतो अधिकाधिक पाप करून अधोगतीला जाणार व अधिकाधिक दुःखी होणार पण जो कोणत्याही 
व्यसनात गुंतत नाही तो मरून गेला तरी त्याला सदैव सुखच मिळत राहील. म्हणून विशेषत: राजा व सर्व 
मनुष्यांना उचित आहे की सर्वांनी शिकार, मद्यपान वगैरे दषट व्यसनांपासून दूर राहून चांगली धर्मयुक्त सत्‌कृत्ये 
आपापल्या गुण-कर्म-स्वभावानुसार नेहमी करीत राहावे. ॥ १ १॥ 

राजसभासद व मंत्री कसे असावेत ? 

राजसभासद व मंत्री यांचे लक्षण 

मौलान्‌! माहा शूरँल्लब्धलक्ष्यान्‌ कुलोद्गतान्‌। 

सचिबान्सप्त चाहो बा प्रकुर्बीत परीक्षितान्‌॥॥१॥ मरु. अ.) ऱलो. (४ 

स्वराज्यात, स्वदेशात जन्मलेले, वेदादी शाख्रे जाणणारे, शुरवीर, ज्यांचे लक्ष व विचार निष्फळ होत नाही 
आणिकुलीम, ज्यांची सर्व प्रकारे उत्तम परीक्षा करण्यात आलेली आहे, असे सात किंवा आठ उत्तम, धार्मिक, 
चतुर 'सचिवान्‌' म्हणजे मंत्री करावेत. ॥!॥ 

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुच्करम्‌। 
विशेषतो$सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २॥ मनु. अ. 9 लो. ५५ 

कारण, अगदी सोपे काम असले तरी इतरांच्या विशेष मदतीशिवाय एकट्याने ते करणे अवघड जाते. 
असे असल्याने एवढा मोठा राज्य कारभार एकट्याला कसा चालविता येईल ? म्हणून एका माणसाला राजा 
बनविणे आणि त्याच्या एकट्याच्याच बुद्धीवर सारा राज्य कारभार सोपविणे अत्यंत बाईट आहे. ॥२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ११९ महर्षि दयानंद सरस्वती 











ड् नड चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिव्छरिहम्‌। 

स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥३॥ मसु. अ. ७ इलो. ५६ 

म्हणून सभापतीने नियमितपणे राज्यकारभारात कुशल अशा विद्वान मंतरयांशी विचार विनिमय करावा, 

कोणाशी (सन्थि) मैत्री, कोणाशी (विग्रह) संघर्ष करवा, (स्थान) परिस्थिती व काळवेळ पाहून केव्हा गप्प 

बसावे, आपल्या राज्याचे रक्षण करून कसे स्वस्थ राहावे, (समुदयम) आपली बाजू वरचढ असेल अशावेळी 

दुष्टशतरूवर कशी घढाईकरावी, (गुफ्तिम्‌) मूळ राजसेना व खजिना आदीचे रक्षण कसे कावे, (लब्धप्रशमनानि) 

जे-जे प्रदेश मिळविले असतील तेथे उपट्रव देणाऱ्यांचा बंदोबस्त करून शांतता कशी स्थापन करावी या सहा. 

गोींचा दरोज मंत्र्यांशी विचार विनिमय करावा. ॥३॥ 

तेषां स्व स्बमभिप्रायमुपलभ्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 

समस्तानाश्व कार्य्येषु विदध्याद्धितमात्मन: ॥४॥ मु. अ. ७ इलो. ५७ 

विचारानेच प्रत्येक सभासदाशी वेगवेगळी सल्लामसलत करावी आणि सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर 

बहुमतानुसार जे काम आपल्या व इतरांच्या हिताचे असेल ते करू लागावे.॥४॥ 

अन्यानपि प्रकुर्बीत शुचीन्‌ प्राज्ञानबस्थितान्‌। 
सम्यगर्थसमाहतूंनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥५॥ मनु. अ. ७ श्लो. ६० 

याचप्रमाणे आणखीही पवित्रातमा, बुद्धिंत, निश्चयात्मक बुद्धीचे, अनेक वस्तूंचा संग्रह करण्यात अत्यंत 

चतुर अशा लोकांची पारख करून त्यांना मंत्री बनवावे. ॥५॥ 

निवर्त्तेतास्य याबद्धिरितिकर्तव्यता नृभि: । 

ताबतो$तन्व्वितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्बीत बिचक्षणान्‌॥६॥ मरु. अ. ७ लो. ६! 

कार्यसिद्धीसाठी जितक्या माणसांची आवश्यकता असेल तेवढ्यांना उद्योगी, बलवान व अत्यंत चतुर 

अशा मुख्य मुख्य पुरुषांना अधिकारी म्हणजे नोकर करावे. ॥६॥ 

सेषामर्थे नियुज्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌। 

शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निबेशने ॥७॥ मरु. अ. ५|लो. ६२ 

त्यांच्या हाताखाली शुरवीर, बलवान, कुलीन, पवित्र नोकरांना मोठमोठ्या कामासाठी सोपवावीत 

आणि भिती बाळगणाऱ्या लोकांना घरातील कामांवर नेमावे, ॥७॥ 


इज्रिताकारचेष्ज्ञं शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥८॥ पु. ३. ७ लो. ६६ 


जो प्रतिष्ठित कुळात जन्मला आहे, जो चतुर वपवित्र आहे, जो हावभाव व हालचाली यांवरून त्यांच्या 
अंत:करणातील भाव ओळखतो व भावी काळात काय होणार ते जाणतो जो सर्व शास््रांमध्ये विशारद चतुर 
आहे त्या दूतालाही नोकरीवर ठेवावे. ॥८॥ 





राजर्धर्म १२० सहावा समुल्लास 





! शुचिर्दक्ष: स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌। 
बपुष्मान्बीतभभीर्ाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥॥९॥| मु. अ. ७ ऱलो. ६४ : 
हा राजदूत असा असावा की जो राज्य कारभारात स्वारस्य असणारा, अत्यंत उत्साही, निष्कपट, 
पवित्रात्मा, चतुर, खूप जुन्या काळच्या गोष्टी न विसरणारा, देशकाळावर्तमानाप्रमाणे वर्तनानुसार वर्तमान 
कार्यकर्ता, सुंदर, देखणा, निर्भय व मोठा वक्ता असावा. तोच राजाचा दूत होण्यास प्रशस्त आहे. ॥९॥ 
कोणाला कोणते अधिकार देणे योग्य आहेत ? 

मंत्र्यांचे कार्य 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे बैनयिकी क्रिया । 
जूपतौ कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिजिपर्ययौ ॥१॥ म. अ. ७ एलो. ६५ 
अमात्याला दंड्ाधिकार असावा. दंड म्हणजे शिक्षा देताना विनयता अर्थात कोणावरही अन्याव रुप दंड 
होता कामा नये राजाचे अधिनस्थ राज्याचा खजिना व सर्व कामे राजसभेच्या आधीन असावीत; आणि 
कोणाशीही मैत्री किंवा वैर करण्याचा अधिकार दूताला द्यावा. ॥!॥ 
दूत एब हि सन्थत्ते भिनत्त्येब च संहतान्‌। 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन बा न बा ॥२॥ मु. अ.) हलो. ६६ 
ज्यांच्यात फूट पडली आहे त्यांच्यात मेळ आणि एकी झालेल्या दु्टांमध्ये फाटाफूट निर्माण करावी 
दूताने असे कार्य करावे जेणेकरून शत्रूंमध्ये फूट पद्धावी हे कार्य करणाऱ्यास दूत असे म्हणतात. ॥२॥ 
बुदूध्या च सर्व तत्त्वेन परराज चिकीर्षितम्‌ । 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेय़थात्मानं न पीडयेत्‌ ॥३॥॥ म्नु.अ. ७ एलो. ६८ 
सभापती व सर्व सभासद किंवा दूतादी यधायोग्याकडून दुसऱ्या विरोधी राजाचा हेतू ओळखुन त्या 
राजापासून आपल्याला त्रास होणार: ना ही, असा प्रयत्न करावा. ॥३॥ 

राजरक्षणाचे उपाय 


दुर्गाची लक्षणे 
धनुर्दुरग महीदुर्गमव्दुर्ग वराक्षमेब बा । 


नूदुर्ग गिरिदुर्ग बा समाश्रित्य बसेत्पुरम्‌ ॥४॥ मरु. अ. ७) ऱ्लो. ७० 
यासाठी जेथे सुंदर जंगल आहे व धनधान्य उत्तम प्रकारे उत्पन्न होऊ शकते अशा ठिकाणी (धूरदर्गम्‌) 


धनुर्धारी पुरुषांनी वेढलेला (महीदुर्गमु) भुईकोट किल्ला बांधावा. त्याच्या सभोवती (अळुर्गम्‌) पाण्याने 
भरलेला खंदक असावा. तसेच (वाक्षंप्‌) चारही बाजूंना वन असावे, (निदुर्गम्‌) चारही बाजूंना सेना रहावी, 
(गिडिर्गम्‌) सभोवती डोंगर असून मध्ये परकोट बांधून त्याच्या आत नगर बसवावे. ॥४॥| 

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धर: । 

शतं दशसहस्त्रणि तस्माददुर्ग जिधीयते ।॥॥५॥ मनु. अ. ७! श्लो. ७४ 


सत्यार्थ प्रकाश १२? महर्षि दयानंद सरस्वती 





ऱ्ड चारी बाजूंना (प्राकार) प्रकोट बांधावेत. कारण प्राकारात असणारा एक वीर धनुर्धारी शस्त्रसजञ 
पुरुष शंभर माणसांशी लढू शकतो आणि असे शंभर वीर दहा हजासांशी युद्ध करू शकतात. म्हणून दुर्ग किंवा 
किल्ले बांधणे उचित आहे. ॥५॥ 

तत्स्यादायुधसम्पन्नं धनधान्येन वाहने: । 

ब्राह्मणे: शिल्पिभिर्यन्तरेरयज्रसेनोदकेन च ॥॥६॥ पन्‌. अ. ७ इलो. ७५ 
त्या दुर्गामध्ये शसत्रास्रे, धन-धान्य, वाहने, अध्यापन व उपदेश करणारे ब्राह्मण, कारागौर, यंत्रे, माना 
प्रकारच्या कला, (यवसेन) चारा, गवत व पाणी इत्यादींचा साठा संपन्न अर्थात परिपूर्ण असावा. ॥६॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ गृहमात्मन: । 

गुप्तं सर्व्तुकं शुभ्रंंजलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥७॥ 'ऱु.अ.५!एतो. ७६ 
त्याच्या मध्यभागी जल, वृक्ष, पुष्प आदी सर्वप्रकारे मुरक्षित, सवं क्रतूंमध्ये सुखकारक, श्रेतवर्ण आणि 
सारा राज्यकारभार चालविण्यास पुरेल असे विशाल भवन आपल्यासाठी राजाने बनवावे. ॥७॥ 
तवध्यास्योद्हेद्धार्या सवणां लक्षणान्विताम्‌। 

कुले महति सम्भूतां हद्या रूपगुणान्विताम्‌ ॥॥८॥ मर्‌ अ. ७ इलो. ७७ 
त्याप्रमाणे बरह्मचर्याश्रमात विद्या शिकून इतके राजकार्य केल्यानंतर सौदर्यवती, गुणवान, हृदयाला प्रिय 
वाटणारी, उत्तम कुळात जन्मलेली मुंदर लक्षणांनी युक्त, क्षत्रिय कुळातील आणि आपल्या सारख्याच विद्यादी 
गुणकर्म स्वभावाने युक्त असणाऱ्या या एकाच कन्येशी विवाह करावा इतर सर्व स्रिया अगम्य समजून त्यांच्याकडे 
नजरेनेही पाहू नये. ॥८॥ 


(वभा एड. अकाबकीब मु. अ. छल. ४८ 


राजघरातील असिहोत्र व प्षेष्टी वगेरे धार्मिक कृत्ये करण्यासाठी पुरोहित व क्रत्विज यांचा स्विकार 
करावा आणि आपण सदैव राज्यकारभारात तत्पर राहावे. रात्रंदिवस राजकार्यामध्ये गढून जाणे आणि कोणतेही 
राजकार्य बिघडू न देणे हेच राजाचे संध्योपासनादी कर्म आहे. ॥९॥ 

राज्यकारभाराचे सामान्य नियम 

सांबत्सरिकमाप्तेश्च राष्ट्रादाहारयेद्‌ बलिम्‌। 

स्याच्चम्नायपरो लोके बरत्तेत पितृब्यूषु ॥१॥ मनु. अ. ७ ऱ्लो. ८० 

राजाने प्रजेकडून वार्षिक कर आप्त- विद्वान पुरुषाद्ारे ग्रहण करावा. सभापतीरूी राजाने व इतर प्रमुख 
मंडळींनी वेदानुकूल वागावे व प्रजेचे पित्याप्रमाणे पालन करावे. ॥!॥| 

अध्यक्षान्वित्रिधान्‌ कुर्यात तत्र तत्र विपश्चित: । 

तेइस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्‌ नृणां कार्याणि कुर्वताम्‌॥२॥ मनु. अ.७ एलो. ८? 

राज्य कारभारासाठी विविध प्रकारच्या विद्वान अध्यक्षांची नेमणूक करावी. राज्यकारभार चालविण्यासाठी 
जेमलेले पुरुष आपापली कामे नियमानुसार करतात की नाही ते पाहणे, जे योग्य प्रकारे कामे करीत असतील 
त्यांचा सत्कार करणे व जे आपले कांम नीट करीत नसतील त्यांना वथोचित शिक्षा करावी. ॥२॥ 


राजर्धर्म १र्र सहाबासमुल्लास 








आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणा पूजको भवेत्‌ । 
जृूपाणामक्षयो होष निघिरत्राह्मो विधीयते ॥॥३॥ मर्‌. अ. ७ £लो. ८२ 
सदेव वेदप्रचार हे राजाचे मुख्य काम आहे. तो त्यांचा अक्षय कोष आहे. जो कोणी यथावत त्रह्मचर्याचे 
| 'करून वेदादी शास्रे शिकून गुरुकुलातून येईल त्याचा सत्कार राजा व सभा यांनी योग्यप्रकारे करावा. 
त्याचप्रमाणे उत्तम प्रकारे शिकवून आपल्या विद्याथ्यांना विद्ठान बनविणाऱ्यांचाही सत्कार करावा. असे केल्याने 
राज्यामध्ये विद्येचा प्रसार होऊन सर्व प्रकारे उन्नती होते. ॥३॥ 
राजाचे युद्धावरिषयी कर्तव्य 

समोत्तमाधमे राजा त्वाहूत: पालयन्‌ प्रजा: । 

न निबर्ेत संग्रामात्‌ क्षात्र धर्ममनुस्मरन्‌॥४॥॥ मु अ. ७ एलो. ८७ 

आपल्या प्रजेचे यथायोग्य पालन करणाऱ्या राजाला त्याच्यापेक्षा लहान, बरोबरीचा किंवा मोठा राजा 
युद्धाचे आव्हान देईल तेव्हा क्षातरधर्माला स्मरून त्याने बुद्धापासून कधी परावृत्त होऊ नये. त्याने मोठ्या 
चातुयनियुद्ध करून जय मिळवावा. ॥४॥ 

आहबेषु मिथो$न्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षित: । 

युध्यमाना: परं शक्‍त्या स्वर्ग यान्त्यपराड्मुख्ा: ॥॥५९॥ मरु. अ. ७) लो. ८९ 

संग्रामांमध्ये एकमेकांना ठार मारण्याची इच्छा बाळगणारे जे राजे लोक आपले सारे सामर्थ्य पणाला 
न निर्भयपणे, शत्रूला पाठ न दाखविता, युद्ध करतात त्यांना सुख राप होते; म्हणून युद्धापासून कधीही 
विमुख होऊ नये. मात्र कधी-कधी शत्रूवर, जय मिळविण्यासाठी त्याला हुलकावणी देणे, त्याच्या नजरेआड होणे 
योग्य असते. कारण कसेही करून शत्रूवर जय मिळविण्याचेच कार्य करावे. एखादा कुद्ध सिंह पुढे येऊन 
शत्रामीमध्ये झटकन भस्म होऊन जातो. तसे मूर्खपणाने नष्ट होऊ नये, ॥५॥ 

युद्धाचे नियम 

न च॒ हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌। 

न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति बादिनम्‌ ॥६॥ म्य. अ.५ एलो. ९१ 

युद्धाच्या वेळी इकडे-तिकडे उभे असणारे, नपुंसक, हात जोडणारे, ज्यांच्या डोकीचे केस विस्कटले 
आहेत असे, बसलेले, 'मी तुला शरण आलो,' असे म्हणणारे, ॥६॥ 

नसुप्तं न ब्िसज्ञाहं न नग्नं न निरायुधम्‌। 

नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥७॥ मु. अ. 9 श्लो. ९२ 

निजलेले, मूर्च्छित झालेले, नम, नि:शस्र, बुद्ध करणाऱ्यांकेडे पाहात असलेले, शत्रूच्या बरोबर आलेले 
(पण त्याला प्रत्यक्ष साह्य न करणारे) ॥७॥ 

नायुधव्यसनं प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम्‌। 

नभीतं न परावृत्त सतां धर्ममनुस्मरन्‌॥॥८॥ परु अ ५ ऱलो. ९३ 
सत्यार्थ प्रकाश १२३ महर्षि दयानंद सरस्वती 




















डु प्रहाराने जखमी झालेले, दुःखी, अत्यंत घायाळ झालेले, घाबरलेले व पळून चाललेले,अशा 
'अ्रकारच्या लोकांना, सत्पुरुषांच्या धर्माचे स्मरण करून वीर पुरुषांनी कधी मारू नये. पण त्यांना पकडून 
त्यांच्यापैकी जे चांगले असतील त्यांना तुरुंगात ठेवावे व त्यांच्या खाण्यापिण्याची नीट व्यवस्था ठेवावी; आणि 
जे घायाळ झाले असतील त्यांच्यावर विधिप्रमाणे औषधोपचार करावेत. त्यांना हिणवू जये अधवा दु:ख देऊ 
जये. त्यांच्याकडून करवून घेण्यासारखी कामे करवून घ्यावीत. शरिया, मुले, म्हातारे आणि आतुर व दु:खी पुरुष 
यांच्यावर कधीही शत्र चालवू नये. या गोष्टींवर विशेष लक्ष द्यावे. कैदकेलेल्या लोकांच्या मुलाबाळांचे पालन 
पोषण स्वत:च्या मुलाप्रमाणे करावे आणि त्यांच्या त्रियांचेही पालन पोषण ठरावे. त्या आपल्या आया- 
बहिणी किंवा मुलीबाळी आहेत असे समजावे. त्यांच्याकडे कधी वैषयिक नजरे पाहू नवे. जेव्हा राज्यात 
पूर्ववत शांतता प्रस्थापित होईल आणि पुन: युद्ध होण्याची शक्‍यता दिसणार नाही तेव्हा पकडलेल्या लोकांना 
सन्यानपूर्वक सोडून द्यावे आणि त्यांच्या धरी अथवा देशाला पाठवून द्यावे. ज्यांच्यापासून भावी काळात धोका 
संभवणार असेल त्यांना कायमचे तुरुंगात डांबून ठेवावे. ॥८॥ 

योद््याचे कर्तव्य 

यस्तु भीतः परावृत्त: सड्य़ामे हन्यते परे: । 

'किश्चित्‌ तत्सर्व प्रतिपद्यते ॥९॥ मरु 5. ७ ऱलो. ९४ 

जो समरांगणातून पळून जातो आणि घाबरून पळत असता शत्रूंकडून मारला जातो त्याला त्याच्या 
मालकाचे अपराध लागल्यामुळे तो शिक्षा भोगण्यास पात्र होतो. ॥९॥ 

यच्चास्य सुकृतं किश्चित्‌ अमुत्रार्थमुपार्जितम्‌। 

भर्त्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु॥१०॥ ःु. 5. ७ लो. ९५ 

त्वाच्या ज्या सुकृदामुळे किंवा प्रतिष्ठेमुळे त्याला इहलोकी व परलोकी पुख मिळाले असते ते सुकृत 
त्याच्या धन्याला प्राम होते. अर्थात जो पळून जातो किंवा मारला जातो त्याला कसलेच सुख मिळत नाही. त्याचे 
सारे पुण्यफळ नष्ट होते. मात्र ज्याने धर्मयुद्ध केले असेल त्याला प्रतिष्ठा प्राप्त होते. ॥१०॥ 

रथाश्वं हस्तिनं छत्र धनं धान्यं पशून्स्तरिय: । 

सबंदवव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌॥११॥ मु. अ. ७! इलो. ९६ 
लढाईमध्ये र्थ, घोडे, हत्ती, छत्र, धन- धान्य, गाव वगैरे पशू आणि स्रिया तसेच इतर सर्व प्रकारची द्रव्ये, 
तूप, तेल यांचे साठे इत्यादी ज्या काही गोष्टी नोकराने अथवा अध्यक्षाने जिंकून घेतल्या असतील त्यांचा 
स्वीकार त्यांनी करावा. हा नियम केव्हाही मोडू नये. ॥!१॥ 

राज्ञश्न दययुरुद्धारमित्येषा बैदिकी श्रुति: । 

राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥१२॥ म्य. अ. ७ इलो. ९७ 
परंतुसेन्यातील लोकांनीही स्वत: जिंकलेल्या बस्तूपैकी सोळावा भाग राजाला द्यावा. त्याचप्रमाणे जे धन 
सर्वांना मिळून जिंकून आणले असेल त्याचा सोळावा भाग सैन्यातील योद्ध्यांना द्यावा. तसेच जो कोणी युद्धात 


राजर्धर्म श्‍्स्ड सहावासमुल्लास 


य्यम 


1 मुले यांना त्यांचा भाग द्यावा; आणि त्याच्या पलीचे व अज्ञान बालकांचे 
यथावोग्य पालनपोषण करावे. जेव्हा ती मुले मोठी होऊन सज्ञान बनतील तेव्हा त्यांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे 
अधिकार द्यावेत. जो कोणी आपल्या राज्याचे रक्षण, वृद्धी, प्रतिष्ठा, विजय व आनंदवृद्धी व्हावी अशी इच्छा 
बाळगत असेल त्याने या मयदिचे उल्लंघन कधीही करू नये. ॥१२॥ 


राज्य रक्षणाचे उपाय 

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नत: । 

रक्षितं बर्द्येच्चेज वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌।॥ १॥। मम. उ. ७ ऱलो. ९९ 

राजा आणि राजसभा यांनी अलब्ध वस्तूच्या प्राप्तीची इच्छा, जे प्राप्त होईल त्याचे प्रयलपूर्वक रक्षण, 
रक्षित गोष्टींमध्ये वाढ आणि वाढलेल्या धमाचा उपयोग वेदविद्याप्रसार, धर्मांचा प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक 
तसेच असमर्थ अनाध यांचे पालनपोषण करण्यासाठी करावा. ॥!॥! 

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 

रक्षितं बर्दयेद्‌ वृद्धया वृद्धं दानेन नि: निक्षेत्‌॥॥२॥ म्य. अ. ७ !लो. (०! 

हे चार प्रकारचे पुरुषारथांचे प्रयोजन जाणून घ्यावे आणि आळस सोडून त्यांचे उत्तम प्रकारे सदा अनुष्ठान 
करवे. दंडाच्या साह्याने अप्राप्त वस्तू प्राप्त करून घेण्याची इच्छा, प्राप्त वस्तूवर नेहमी लक्ष ठेवून तिचे रक्षण, 
रक्षित वस्तूची वृद्धि म्हणजे व्याज वगैरे उपायांनी धन वाढवावे आणि वाढविलेल्या धनाचा विनियोग वर 
सांगितलेल्या कामांसाठी नेहमी करावा. | २॥ 

दक्षता 
अमाययेब बर्तेत न कथंचन मायया । 
बुध्येतारिप्रयुक्तांच मायां नित्यं स्वसंवृत: ॥।३॥ म]. अ. ७! एलो. (०४ 

केव्हाही कोणाशीही कपट करू नये परंतु सर्वांशी निष्कपटपणे वागावे. सदैव आपले रक्षण करून शत्रूने 
केलेले छल कपटाचे डावपेच ओळखून ते निर्स्त काढावेत. ॥३॥ 

नास्य छिद्रं परो जिद्याच्छि विद्यात्परस्य तु । 

गहेत्कूर्म इवाद्ञानि रक्षेद्रिवरमात्मन: ॥४॥ मु. अ.७ एलो. (०५ 

कोणी शत्रू आपली छिद्रे म्हणजे कमजोरी जाणू शकणार नाही आणि आपण मात्र शत्रूची छिद्रे जाणत 
राहावे. ज्याप्रमाणे कासव आपली अंगे झाकून ठेवतो त्याप्रमाणे ज्या छिद्रांतून शत्रूला प्रवेश करता येईल अशी 
हिरे गुपत ठेवावीत. ॥४॥ 

बकबच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहबच् पराक्रमेत्‌। 

वृकबच्चाबलुम्पेत शशबच्च विनिष्पतेत्‌॥॥५॥ म्य. ७ लो. १७६ 

बगळा जसा ध्यानस्थ होऊन मासळी पकडण्यासाठी टपून असतो तसा धनसंग्रहाचा सतत विचार करावा. 
द्रव्यादी गोष्टींची व सामर्ध्यांची वृद्धी करून शत्रूला जिंकण्यासाठी सिंहाप्रमाणे पराक्रम करावा. चित्त्याप्रमाणे 





सत्यार्थप्रकाश १२५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आति 





डे धरून शत्रूला पकडावे. बलवान शत्रूपासून सशाप्रमाणे दूर पळून जावे आणि मग डावपेच करून 
त्याला पकडावे. ॥५॥ 

एबं न्रिजयमानस्य ये5स्य स्युः परिपन्थिन: । 

तानानयेद्ठशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमे: ॥६॥॥ म्य: अ. ७ऱलो. १०७ 
अशा प्रकारे विजयी होणाऱ्या सभापतीच्या राज्यात जे कोणी परिपंधी म्हणजे वाटमाऱये, दरोडेखोर, 
लुटारू असतील त्यांना साम, दाम, भेद व दंड या उपायांनी वश करून घ्यावे. साम म्हणजे मिळवून घेणे, दाम 
म्हणजे पैसा वगेरे देणे, भेद म्हणजे फंदफितुरी करणे आणि दंड म्हणजे शिक्षा किंवा युद्ध करणे. पहिल्या तीन 
उपयांनी आपले अधिकारात करावे आणि जर यामुळे अधीन झाला नाही तरच अति कठीण दंडाचा चौथा 
उपाय करावा. ॥६॥ 

यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति। 

तथा रक्षेज्ञूपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिन: ॥॥७॥॥ मर्‍ु. अ * श्लो. !!० 
ज्याप्रमाणे धान्य निसविणारा धान्याची टरफले काढून धान्याचे रक्षण करतो, म्हणजे धान्याचे दाणे तुटू 
देत नाही त्याप्रमाणे राजाने चोर व दरोडेखोर यांना मारून राज्याचे रक्षण करावे. ॥७॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्ं य: कर्षयत्यनवेक्षया । 

सोडचिराद्‌ भ्रश्‍्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्थब: 1॥८॥॥ मनु. अ. ७! एलो. (!! 
जो राजा मोहाने, अविचाराने आपले राज्य दुर्बळं करतो तो आपले राज्य घालवून बसतो आणि आपल्या 
बांधवांसह जिवंतपणीच बघता बघता उष्ट्रष्ट होऊन जातो.॥८॥ 

शरीरकर्षणात्प्राणा: क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणा: क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥९॥ मनु. अ. ७ श्लो. (११ 
ज्याप्रमाणे प्राण्यांचे प्राण शरीराला कृश केल्याने क्षीण होतात त्याप्रमाणे प्रजेला दुर्बळ बनविल्याने 
राजांचे प्राण म्हणजे सामर्थ्य आदी बंधुसह नष्ट होऊन जातात. ॥९॥ 

राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं बिधानमिदमाचरेत्‌। 

सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिव: सुखमेधते॥।१०॥ म्नु.अ. ७ एलो.!(३ 
म्हणून ज्यावोगे राज्यकारभार नीट चालत राहील असा प्रयत्ल राजा व राजसभा यांनी राजकार्यांच्या 
सिद्धीसाठी करीत राहावे. जो राजा राज्यपालनाच्या बाबतीत सर्व प्रकारे तत्र असतो त्याचें सुख सदैव 
वाढत राहते. ॥१०॥ 

दृयोस्त्रयाणां पश्नानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌। 

तथा ग्रामशतानां च कुर्य्याद्राषटस्य संग्रहम्‌॥११॥ मनु. अ. ७। श्लो. (१४ 
म्हणून दोन, तीन, पाच आणि शंभर गावांमध्ये एक रांजस्थान म्हणजे प्रशासकीय कार्यालय स्थापन 
करावे. त्यामध्ये यथायोग्य नोकर म्हणजे कामदांर वगेरे राजपुरुषांची नियुक्ती करून साऱ्या राज्याचा 
कारभार चालवावा. ॥! !॥ 





राजर्धर्म १ सहावा समुल्लास 





ग्राम-प्रमुखाचे वर्णन 

ग्रामस्याधिपति कुर्याद्दशग्रामपति तथा । 

बिंशतीशं शतेशं च सहस्त्रपतिमेब च॥॥१२॥ ऱ्तु. अ ७ लो (१८ 

प्रत्येक गावात एकेक प्रधान पुरुष नेमावा. दर दहा गावांवर आणखी एक अधिकारी, वीस गावांवर तिसरा 
अधिकारी, शंभर गावांवर चौंथा व हजार गावांवर पाचवा अधिकारी नेमावा. आजकाल! एका गावासाठी एक 
तलाठी (पटवारी), दहा गावांसाठी एक ठाणेदार, दोन ठाण्यांवर एक मोठा ठाणेदार, पाच ठाण्यांवर एक 
तहसीलदार (मामलेदार) असतो आणि दहा तहशिली मिळून एक जिल्हा बनतो. ही सारी व्यवस्था ममुस्मृती 
आदी धर्मशाख््रांतील राजनीतीचा प्रकार घेतला आहे. ॥१ २॥ 

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकै: स्वयम्‌ । 

शंसेद ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥१३॥ ः्॒ अ ॥एलो. (१ 

या संबंधात अशी व्यवस्था करावी व आज्ञा देऊन ठेवांवी की प्रत्येक गावाच्या सभापतीने आपल्या 
गावात नेहमी जे दोष उत्पन्न होतोल ते गुप्तपणे दहा गावांच्या सभापतीला कळवावेत. त्या दहा गावांच्या 
संभापतीने याच प्रकारे बीस गावांच्या अधिपतीला आपापल्या गावांतील दरोजचे वर्तमान कळवावे. |११॥ 

तरिशंतीशस्तु तत्सर्ज शतेशाय निवेदयेत्‌। 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहस्त्रपतये स्वयम्‌ ॥ १४) प्र अ. ७लो. (१४ 

वीस गावांच्या अधिपतीने आपल्या वीस गावांची बातमी शतंग्रामाधिपतीला देरदिवशी नियमितपणे 
कळवावी; त्या शंभरगावांच्या अधिपतीनी सहस्राधिपतीला आपापल्या शंभर गावांची हकीगत दशोज कळवाव, 
बौस-वीस ग्रामांचे पांच अधिपती शंभर गावांच्या अध्यक्षाला व शंभर गावांच्या अध्यक्षांनी पहत गावांच्या 
अध्रिपतीला, सहत्व गोवांच्या दहा अधिपतांनी दहा हजारं गावांच्या अधिपतीला आणि त्या प्रत्येकी दहा हजार 
गावांच्या दहा अधिपतींनी लक्षग्रामांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राजसभेला रोजची हकीगत कळवावी, अशाच प्रकारे 
सर्वराजसभांनी महाराजसभेला म्हणजे सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभेला साऱ्या भूमंडळाचेवृत्त कळवावे. !४॥ 

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथछार्याणि चैव हि। 

राज्ञो$न्य: सचिव: स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्वित: ॥१५॥ परु अ. ७ लो. ! ९० 

दहा हजार गावांच्या एकेका गटावर दोन सभापतींची नेमणूक करावी. त्यांतील एक जण राजसभेचा । 
प्रतिनिधी असावा व दुसरा अध्यक्ष असावा. त्याने आळस सोडूनेन्यावाधीश आदि सर्व राजपुरुंषाच्या कामाची 1 
नेहमी फिरत राहून पाहणी करावी, आपापली कामे नीट करात की नाही ते पाहावे. ॥(५॥ । 

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम्‌। 

उच्चेः स्थानं घोररुपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥१६॥ म्य. ग. ७ एलो. (१ | 

मोठमोठ्या शहरांमध्ये कामासंबंधी एक एक विचार करणारी सभा असावी, त्या एकेका सभेचे भवन 
उंच, विशाल, भव्य व चंद्रासारखे देखणे असावे. त्या सभेमध्ये मोठमोठया ज्ञानवृद्ध ज्यांनी विदयेद्वार सर्व | 








सत्यार्थप्रकाश १२७ महर्षिदयानंद सरस्वती 


मया हू 






टि असेल त्यांनी बसून विचारविनिमय करावा. ज्या नियमांनी राजा व प्रजा यांची उन्नती. 
होईल तसे तसे नियम आणि विद्येचा प्रचार-प्रसार करावा, १ ६॥ 
स ताननुपरिक्रामेत्सवानिब सदा स्वयम्‌ । 
तेषां वृत्त परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरेः ॥ १७1 मरु. अ. ७ इलो. !२२ 
नित्य फिरणारा असेल त्याच्या हाताखाली सर्व गुप्तचर म्हणजे दूत ठेवावेत. ते राजपुरुष व प्रजापुरुष 
यांच्याशी नित्य संबंध ठेवणारे व वेगवेगळ्या योग्यतेचे असावेत. या हेरांकडून त्याने राज व प्रजापुरुषांचे सर्व 
गुणदोष गुप्तपणे जाणून घ्यावेत. जे अपराधी असतील त्यांना शिक्षा करावी आणि जे गुणी असतील त्यांचा 
नेहमी सन्मान करीत जावा. ॥१७॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिन: शठा: । 
भृत्या भबन्ति प्रायेण तेभ्यो रखेदिमा: प्रजा: ॥।१८॥ मनु. अ. ७) इलो. (२३ 
राजाने धार्मिक वृत्तीच्या, कुलीन, नीट पारख करण्यात आलेल्या विद्वान लोकांनाच प्रजेच्या रक्षणाचा 
अधिका र द्यावा. त्यांच्या हाताखाली बहुधा लबाड, पर पदार्थ हरण करणारे चोर, दरोडेखोर यांनाही नोकर 
म्हणून नेमावे. त्यांना दुष्कृत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी त्यांना राजाचे नोकर बनवून जनतेचे रक्षण करणाऱ्या 
विद्वानांच्या स्वाधीन करावे. अशा प्रकारे त्यांच्यापासून या प्रजेचे रक्षण यथायोग्य करावे. ॥१८॥ 
ये कार्यिकिभ्योडर्थमेव गृहणीयुः पापचेतस: । 
तेषां सर्वस्चमादाय राजा कुर्यात्‌ प्रबासनम्‌ ॥॥१९॥॥ मु. अ.) ऱलो. २४ 
जे राजपुरुष अन्यायाने वादी व प्रतिवादी यांच्याकडून गुप्तपणे लाच घेतात व पक्षपात करून अन्याय 
करतात, त्यांचे सर्वस्व हरण करून त्यांना यथायोग्य शिक्षा करून त्यांना अशा ठिकाणी ठेवावे की जेथून ते परत 
येऊ शकणार नाहीत कारण जर अशा लाचखाऊ नोकरांना कडक शिक्षा दिली गेली नाही तर त्यांचे पाहून इतर 
राजपुरुषही तशीच दुष्कृत्ये करतील. परंतु त्यांना शिक्षा दिल्यास इतर लोक लाचलुचपतीपासून दूर राहतील 
परंतु जितक्या पैशांनी राजपुरुषांचा योगक्षेम उत्तम प्रकारे चालेल व ते बर्‍यापैकी धनाढ्यही बनू शकतील एवढे 
धरन अथवा भूमी शासनातर्फे त्यांना दिली जावी. त्यांचे वेतन मासिक अथवा वार्षिक असावे किंवा एकाच 
हप्त्यात दिले जावे आणि राजपुरुष वृद्ध झाल्यानंतर त्यांना त्यांचा निम्मा पगार जीवंत असेपर्यंत उदर भरण्यासाठी 
मिळावा. त्यांच्या निधनानंतर तो बंद व्हावा. मात्र त्यांच्या मुलांचा सत्कार त्यांच्या गुणानुसार करावा अथवा 
त्यांच्या लायकीप्रमाणे नोकरी अवश्य द्यावी. मृत राजपुरुषांची मुले लहान असतील व पली जिवंत असेल त त्या 
सर्वांच्या पोटापाण्याची योग्य ती व्यवस्था शासनाकडून व्हावी. मात्र मृत राजपुरुषांची मुले अवा स्त्री दुराचारी 
असतील तर त्यांना काहीही देऊ नये. अशी नीति राजाने बरोबर ठेवावी. ॥१९॥ 

व्र वसूली 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम्‌। 
तथाउवेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥१॥ मनु. अ. ७ ऱलो. १२८ 


राजर्धर्म रस्ट सहावा समुल्लास 








र्य वकर्मचारी राजपुरुष आणि प्रजा यांना सुख व्हावे म्हणून राजा व राजसभा यांनी आपसात विचार 
बिनिमय करून कर बसवावा. ॥!॥| 
यथाल्पा$ल्पमदन्त्याद्यं वार्य्योकोबत्सषट्पदा: । 
तथाइल्पाइल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्रदराज्ञान्दिकः कर: ॥२॥ प्ठु.अ. ७। इलो: १२९ 
ज्याप्रमाणे जळू, वासरू व भुंगा हे आपल्या भोग्य पदार्थांचे (म्हणजे रक्त, दूध व मध यांचे) थोडे-थोडे 
ग्रहण किंवा शोषण करतात त्याप्रमाणे राजाने प्रजेकडून थोडा-थोडा वार्षिक कर घ्यावा. ॥२॥ 

मूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांद्ञ पीडयेत्‌॥ ३॥ :रु. अ. ७ एलो. (३९ 
अतिलोभाने आपल्या व इतरांच्या मुखाचे मूळच कशीही नष्ट करू गये. कारण जो व्यवहारव 'सुख यांची 
मुळेच उपटून टाकतो तो स्वतःला व इतरांना दु:खात लोटतो.॥|३॥ 
तोक्ष्णश्रैव्र मूदुश्च स्यात्कार्य बीक्ष्य महीपति: । 

राजा भवति खम्मत: ॥४॥ मसु. अ.७!एलो. (४० 
जो महीपती कठोर किंवा कोमल बनतो तो दुष्टांशी कठोर व सजनांशी सौम्य वागणूक 
ठेवल्याने सर्वांना प्रिय होतो. ॥४॥ 


एबं सर्ब बिधायेदमितिकर्तव्यमात्मन: । 
परिरक्षेदिमा: प्रजा: ॥५॥ मठ. अ. | ऱलो. (४२ 

अशा प्रकारे सर्व राज्याची व्यवस्था लावून सदेव लक्ष देऊन, राजाने प्रमादरहित होऊन प्रजेचे निरंतर 
पालन करावे. ॥५॥ 

बिक्नोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्‌ घ्रियन्ते दस्युभि: प्रजा : । 

सम्पश्यत: सभृत्यस्य मृत: सन जीवति ॥६॥ मनु. अ. ५ इलो. १४३ 

ज्या राजाच्या राज्यात त्याच्या अधिकाऱ्यांच्या डोळयादेखत चोरव लुटारू आक्रोश करणाऱ्या प्रजेचे 
वित्तव प्राण हण करतात. तो राजा आपले नोकर-चाकर वमंत्री-अमात्य यांच्यासह जिवंत असून मेलेलाच 
आहे वमहांदु:ख भोगण्याच्या लायकीचा आहे. ॥६॥ 

क्षत्रियस्य परो धर्म: प्रजानामेब पालनम्‌। 

निर्दिश्‍फलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥।॥७1 मरु. अ. ७ एलो. ४४ 

म्हणून प्रजेचे पालन करणे हाच राजांचा परम धर्म आहे. मनुस्मृतीच्या सातव्या अध्यायामध्ये ज्याप्रकारे 
करघ्याबा असे लिहले आहे त्या प्रकारे व राजसभा ठरवील तेवढाच कर घेणारा राजा धर्माने युक्त होऊन सुखी 
होतो आणि याविरुद्ध वर्तन केल्यास दु:खी होतो. ॥७॥ 

राजाची दिनचर्या 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौच: समाहित: । 
हुतास्निब्राह्मणांद्नार्च्य प्रजरिशेत्स शुभा सभाम्‌ ॥१॥ मनु: अ. ७ इलो. (४५ 


सत्सरथेप्रकाशा 03त1प्लकयानक्ल्ल्जत महर्षि दयानंद सरस्वती 








ड्् प्रहररात्र शिल्लक राहिली असता उठून शोचमुखमार्जन आंदी उरकून स्नान करावे आणि सावध 
चित्ताने परमेश्वराचे ध्यान, अमिहोत्र, धार्मिक विद्वानांचा सत्कार व भोजन करून राजाने राजसभेत प्रवेश 
करावा. ॥ !॥ 

तत्र स्थित: प्रजा: सर्वा: प्रतिनन्यय विसर्जयेत्‌! 

ब्रिसूज्य च प्रजा: सर्वा: मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥२॥ म्तु. अ.७।एलो. १४६ 
तेथे त्याने उभे राहून उपस्थित प्रजाजनांना मान द्यावा आणि मग त्यांना निरोप देऊन मुख्य मंत्रयाशी 
राज्यकारभाराविषयी विचार विनिमय करावा. ॥२॥ 

गिरिपृ्ं समारुहा प्रासाद वा रहोगत: । > 
अरण्ये निःशलाके बा मंत्रयेदविभावित: ॥।३॥ उर. ज. ७) लो. (४७ 
त्यानंतर त्याने मुख्य मंत्र्यांसह फिरावला जावे. यावेळी डोंगरावर जावे, अरण्यात जावे अथवा एकांतात. 
बसावे. जेथे गवताची एक काडीही असणार माही अशा निर्जन ठिकाणी बसून अविरुद्ध भावनेने मंत्र्यांशी विचार 
विनिमय करावा. ॥३॥ 

यस्य मन्त्रन जानन्ति समागम्य पृथग्जना: । 

स कृत्स्ना पूथिी भुझ्ते कोशहीनो$पि पार्थिबि: ॥॥४॥॥ मउ. अ. ७) ऱ्लो. (४८ 
अनेक लोक एकत्र येऊन सुद्धा ज्या राजाचे गुप्त विचार जाणू शकत नाहीत, ज्याचे विचार गंभीर, शुद्ध, 
परोपकारी असून सदैव गुप्त राहातात तो राजा धनहीन असला तरी सर्व पृथ्वीवर राज्य करण्यास समर्थ 
असतो. म्हणून त्याने आपल्या एकट्याच्या विचाराने एकही काम करू नये जोपर्यंत सर्व सभासदांची सं 


असत नाही. ॥४॥ 
संधि ब विग्रह 

आसनं चैब यानं च सन्थिं विठ्रिहमेब च । 

कार्य बीक्ष्य प्रयुज्जीत द्वैथं संश्रयमेज च ॥।१॥ मउ. अ. ७ श्लो. (६! 

राजादी सर्व राजपुरुषांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी की (आसनम्‌) स्थिरता बसणे, (यानम्‌) 
लढावला जाणे, (सन्थिम) त्याच्याशी तह करणे, (विग्रहम) दुष्टशगंशी लढाई करणे, (दरधम्‌) सैन्याचे: 
भाग करून स्वत:चा विजय होणे, (संश्रयम्‌) स्वत: दुर्बळ असता दुसन्या प्रबळ राजाचा आश्रयघेणे, या 
प्रकारची कामे उपायांचा योग्य प्रसंगाचा विचार करून करणे उचित असते. ॥!॥ 

सन्थि तु द्विविधं जिद्याद्राजा जिग्रहमेळ च । 

उभे यानासने चैञ द्विन्िधः संश्रय: स्मृतः ॥॥२॥ मरु अ.७ इलो. (६२ 

संधी, विग्रह, यान, आसन, द्रैधीभाव व संश्रय यांचे २-२ प्रकार होतात. तें राजांने नीट 
घ्याबेत. ॥२॥ 


समानयानकर्मा च ज्रिपरीतस्तथेज च।॥ 
तथा त्वायतिसंयुक्तः सन्धिजञेयो द्विलक्षण: ॥॥३॥ मनु. अ. ७४लो. (६३ 


राजर्थर्म १३० 








४ संधि:) शत्रूशी मत्री करावी किंवा त्याच्याशी विरोध करावा. परंतु वर्तमानकाळी व भविष्यकाळ 
करावयाची कामे राजाने बरोबर करीत राहावे. याला द्रिविध संधी म्हणतात. ॥३॥ 

स्वयंकृतश्व कार्यार्थमकाले काल एव बा । 

मित्रस्य चैवयापकृते द्विविधो विग्रह: स्मृत: ॥४॥ मट. ३. ७ एलो. १६४ 
(विग्रह) कार्यसिद्धीसाठी उचित किंवा अनुचित वेळी आपल्या शत्रूला किंवा आपल्या मित्राचा अपराध 
करणाऱ्या शत्रूबरोबर विरोध हे दोन प्रकारचे विग्रह केले पाहिजेत. ॥४॥ 

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यहच्छया । 

संहतस्य च मित्रेण द्विबिधं यानमुच्यते ॥५॥ म्य. अ.७ऱलो (६५ 

(यानम) अकस्मात काही कारण धडलें असता आपण एकट्याने किंवा मित्राच्या बरोबर शत्रूकडे जाणे 
चाल करणे, ही दोन प्रकारची गमने किंवा याने म्हटली जातात. ॥५॥ 

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्‌ पूर्वकृतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌॥६॥। :ऱ. उ. ७ एलो. (६ 
काही प्रकाराने हळूहळू (आसनम्‌) स्वत: क्षीण झाल्याने किवा निर्वळ झाल्याने, अथवा मित्रांनी 
रोखल्यामुळे आपल्या ठिकाणी स्वस्थ बसणे, ही दोन प्रकारची आसने म्हटली जातात. 

अवस हक स्थिति: कार्यार्थसिद्धये। 

पं कीर्त्यते द्वैधं 'षाडगुण्यगुणबेदिभि: ॥७॥ :रु अ. ७ लो. (७ 
(धम) कार्यीसिद्वीसाठी सेनापती व सेना यांचे दोन विभाग करून विजय मिळविणे याला दोन प्रकारचे 
द्ैध म्हणतात. ॥७॥ 

अर्थसंपादनार्थ च पीड्यमान: स शत्रुभि: । 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविध: संश्रय: स्मृत: ॥८॥ :पु. >. ७ एल. ५८ 
(संश्रय:) एखादा आपला हेतू सफल व्हावा म्हणून एखाद्या बलवान राजाचा किंवा एखाद्या महात्म्याचा 
आश्रय घेणे व त्यामुळे शत्रूच्या त्रासातून सुटणे, हा दोन प्रकारचा आश्रय होव. ॥८॥| 


ध्रुबमात्मन: । 

तदात्बे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌।॥९॥ मु.अ. ७ इलो. १६९ 

यावेळी शत्रूशी युद्ध केल्यास आपली हानी होण्याची शक्‍यता आहे आणि नंतर युद्ध केल्यास आपला 
लाभ व विजय नक्की होईल, असे लक्षात आल्यास शत्रूशी तह करून योग्य संधीची वाट पाहावी. ॥९॥ 

यदा प्रहृ मन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भुशम्‌। 

अत्यच्छितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥१०॥ मु. अ. ७ हलो. १७० 

जेव्हा आपली सारी प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उन्नत वश्रेष्ठ असल्याचे आढळून येईल व आपणही तसेच 
असल्याचे वाटेल त्याचवेळी शत्रूशी विग्रह (युद्ध) करावे. ॥१०॥ 

यदा मन्यते भावेन हृ पुष्ट बलं स्वकम्‌। 

परस्य विषरीतं च तदा यायाद्विपुंप्रति॥।१ १॥ मु. अ. ७ श्लो. (७ 





महाकाळ १ म्टल्प्दवळळल वि महर्षिदयानंद सरस्वती 





चि 












जेव्हा आपले सैन्य आनंदी, प्रबळ व प्रसन्न असेल आणि याडलट शत्रूचे बळ दुबळे आहे असे समजेल 
तेव्हा शत्रूव! चाल करून जावे. ॥! १॥ 

यदा तु स्यात्परिक्षीणो बाहनेन बलेन च। 

तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥॥१२॥ मरु. ३: ७ श्लो. (७२ 

जेव्हा आपले सैन्य, बळ वाहने यांच्यामुळे क्षीण झाले असेल तेव्हा सावकाश प्रयत्नाने शत्रूला शांत 
करीत राजाने आपल्या जागी स्वस्थ बसून राहावे. ॥१२॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलबत्तरम्‌। 

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मन: ॥१३॥ मु. अ:७! श्लो. (७३ 

जेव्हा शत्रू अत्यंत बलवान आहे असे आढळून येईल तेव्हा आपल्या सैन्याचे दोन भाग करून आपले 
कार्वसाधावे. ॥१३॥ 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भबेत्‌। 

तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ॥१४॥ म्नु.अ. ७ हलो. (७४ 

आपल्यावर शत्रू लवकरच चाल करून येईल असे वाटल्यास ताबडतोब कोणत्याही धार्मिक व बलवान 
राजाचा आश्रय घ्यावा, ॥ | ४॥ 

कन केक ०2205 चा 

उपसेबेत तं नित्यं, 'यथा ॥॥१५॥ मरु. अ. ७ श्लो. (७५ 

जो राजा आपली प्रजा व आपली सेना व शत्रूचे सामर्थ्य यांच्यावर नियंत्रण ठेवतो त्याची गुरूप्रमाणे सर्व. 
प्रकारे नित्य सेवा करीत असावे. ॥१५॥ शे 

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ । 

सुयुद्धमेज्र तत्रापि निर्विशकू समाचरेत्‌ ॥॥१६॥ मउ. अ. ५) तो. ७६ 

ज्याचा आपण आश्रय घेतला असेल त्या पुरुषाच्या कृतीमध्ये काही दोष दिसून आले तर त्याच्याशीही 
नि:शंकपणे जोरदार युद्ध करावे. ॥१६॥ 

जो राजा धार्मिक असेल त्याला कधीही विरोध न करता त्याच्याशी नेहमी मैत्री ठेवावी; आणि जो दुष्ट 
प्रबळ असेल त्याला जिंकण्यासाठी वर सांगितलेले उपाय करणे योग्य आहे. 

मित्र, तटस्थ ब शत्रूबाबतीत दक्षता 

सर्वोपायेस्तथा कुर्याज्ञीतिज्ञ: पूथिबीपति: । 

यथास्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रव: ॥१॥ मु. अ. ९|एलो. (७७ 

राजनीती जाणणाऱ्या पृध्वीपती राजाने आपले मित्र, उदासीन (तटस्थ) व शत्रू आपणांहून अधिक होणार. 
नाहीत, या दृष्टीने सर्व उपायांनी आचरण करावे. ॥!॥ 

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्बं च बरिचारयेत्‌। 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वत: ॥२॥ मउ. अ. ७ इलो. (८ 

सर्व कामांच्या बाबतीत वर्तमानकाळी कायकेले पाहिजे. भविष्यकाळी काय केले पाहिजे आणि भूतकाळी 
केलेल्या कामांमध्ये कोणते गुण-दोष आहेत यांचा यथायोग्य विचार राजाने कगवा. ॥२॥ 


राजर्थर्म र्जर सहावा समुल्लास 








” गुणदोषज्ञस्तदात्वे ्लिप्रनिश्चय: । 

अतीते कार्य्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥३॥ मउ. ३. ५।एलो. १०९ 
त्यानंतर दोष काढून टाकण्याचे व गुणाची स्थिरता टिकवून ठेवण्याचा प्रयल करावा. जो राजा भावी 
काळात करावयाच्या कामांचे गुणदोष जाणतो, वर्तमानकाळी करावयाच्या कामांच्या बाबतीत चटकन निर्णय 
घेतो आणि पूर्वी केलेल्या कामांमध्ये काम करावयाचे राहून गेले आहे, हे ओळखतो तो कधीही शत्रूकडून 
पराजित होत नाही. ॥ ३) 

यथैनं नाभिसंदध्युर्मिज्ोदासीनशत्रज: 


1 
तथा सर्व संत्िदध्यादेष सामासिको नय: ॥(४॥ मरु. ३. ७ एलो. (८० 
राजपुरुषाने, विशेषत: राजसभेच्या सभापतीने आपले मित्र, उदासीन (तटस्थ) व! शत्रू यांना वश करून 
घ्यावे. शत्रू आपल्या विरुद्ध काही करणार नाहीत अशा मोह भ्रमतेत कधी ते फसणार नाहीत या बाबतीत 
कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष किंवा हेळसांड करू नये. यालाच धोक्यात 'विनय' म्हणजे राजनीती असे 


म्हटले जाते. ॥४॥ 
लढाईची तयारी 

कृत्वा ब्रिघानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 

उपगृह्यास्पर्द चेब चारान्‌ सम्यस्त्रिधाय च ॥१॥ मट. ३. ७ इलो. (८४ 

जेव्हा राजा शत्रूंशी युद्ध करण्यास जाईल तेव्हा त्याने प्रथम आपल्या राज्याच्या रक्षणाची व्यवस्था करावी 
आणि प्रवासाची जय्यत तयारी करून सेना, याने, वाहने, शत्नाश्ने वगरे भरपूर बरोवर घ्यावीत. सगळीकडच्या 
बातम्या आणण्यासाठी गुप्त हेरंची नेमणूक करावी आणि मगच श्ूवर चढाई करण्यास निघावे. ॥!॥ 

संशोध्य त्रिविध मार्ग पडूं च बलं स्वकम्‌। 

सांपरायिककल्येन यायादरिपुरे शनै: ॥२॥ उ. अ. ७ एलो. (८५ 

स्थल (जमिनीवरील) जल (संमुद्रातील व नद्यांवरील) आणि आकाश हे तीन्ही मार्ग निर्विध व सुरक्षित 
करून भूमार्गावर रथ, घोडे, हत्ती; जलमार्गावर नौका व आकाश मार्गावर विमाने यांचा वापरकरावा. पायदळ, 
रथी, हत्तीस्वार, घोडेस्वार, या. सर्वांना लागणारी शंत्नाश्रे व खाण्यापिण्याची सामग्री भरपूरप्रमाणात बरोबर 
घ्यावी. अशा प्रकारे पूर्णपणे सामर्थ्यशाली बसून काहीतरी कारण प्रसिद्ध करुन सांगून हळूहळू शत्रूच्या नगराजवळ 
जावे. ॥१॥ ऱ 

शत्रूसेब्िनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌। 

3 यमय पेक ॥8॥ स्यु.अ. श्लो. (८६ 

जो आतून शत्रूला सामील झालेला असतो पण वरून आपल्याशीही मैत्री असल्याचे भासवितो 
आणि गुप्तपणे शत्रूला माहिती पुरवितो त्याच्या येण्याजाण्यावर जर ठेवावी आणि त्याच्याशी बोलताना 
अत्यंत सावधगिरी बाळगावी. कारण आतून शत्रू व वरून मित्र असणारा माणूस हा फार मोठा शत्रू 
समजला पाहिजे. ॥३॥ 


ल्यक्यनशाााार्‍ााार्‍ाया्ा000०0८09८ ल 
श्र्काश .& 4: महर्षि दयानंद सरस्वती 





1111... आआआ य 


डर प्रकार 
दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायातु शकटेन बा । 
बराहमकराभ्यां वा सूच्या बा गरुडेन वा ॥४॥॥ मरु अ. ७ ऱलो. (८७ 
सर्व राजपुरुषांना युद्ध करण्याची विद्या शिकवावी. तसेच ती स्वत: शिकावी आणि प्रजाजनांनाही 
शिकवावी. ज्या योद्ध्यांनी युद्धाचे शिक्षण घेतलेले असते तेच उत्तम प्रकारे लढणे व लढविणे जाणतात. 
सैनिकांना प्रशिक्षण देताना (दष्डव्यूह:) दंडाप्रमाणे सरळ रांगेत सैन्य चालवावे, (शकट) शकट म्हणजे गाडी 
प्रमाणे, (वराह) डुकाांप्रमाणे एका मागून एकया प्रमाणे धावत जाणे किंवा कधी-कधी सवांनी मिळून कळप 
केला जाणे, (मकर) मगरी पाण्यात संचार करतात तशी सैन्याची रचना करणे, (सुचीव्यूह) सुई जशी टोकाला 
अत्यंत सूक्ष्म असून मागच्या बाजूला जाड होत जाते आणि तिच्यात ओवलेला दोरा त्याहून जाडजूड असतो, 
त्या ध्रतीवरसैन्यास शिकवावे, (गरुड) ज्याप्रमाणे गरुड हवेमध्ये वर खाली क्ञेप घेऊन झडप घालतो त्याप्रमाणे 
मैन्याची तयारी करून त्यांना लढवावे. ॥४॥ 
यतश्च भयमाशक्ेत्ततो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 
पद्योन चै व्यूहेन निबिशेत सदा स्वयम्‌ ॥५॥ मु. अ. ७ लो. (८८ 
ज्या बाजूने भय वाटेल त्याच बाजूला सैन्य पसरून ठेवावे. सर्व सेनापतींना चारी बाजूंना ठेवावे आणि 
(पद्रव्यूह) कमळाप्रमाणे चारी बाजूंना सैन्य ठेवून मध्यभागी आपण स्वत: राहावे. ॥५॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षो सर्वदिश्षु निवेशयेत्‌! 
यतश्च भयमाशक्वेत्‌ प्राची तां कल्पयेद्िशम्‌ ६) म्ठु.अ. ७ श्लो. (८९ 
सेनापती व बलाध्यक्ष म्हणजे आज्ञा देणारे व सैन्याबरोबर स्वत: लढणारे आणि लढविणारे अशा वीरांना 
आठही दिशांना जय्यत तयारीने ठेवावे. जिकडे लढाई चालू असेल त्या दिशेला सर्व पैन्याचे मुख असावे, 
परंतु इतर बाजूंचाही पक्का बंदोबस्त ठेवावा. नाहीतर शत्रूचा हल्ला मागून अथवा. आजुबाजूंनी होण्याचा 
धोका असतो. ॥६॥ 
गुल्मांश्न स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्तत: । 
स्थाने युद्धे च कुशलान भीरुनबिकारिण: ॥७॥ म्ठु.अ.७ लो. (९० 
गुल्म म्हणजे दृढ स्तंभाप्रमाणे युद्ध-विद्ेत निष्णात, धार्मिक स्थिर वृत्तीचे, युद्ध करण्यात चतुर, 
निर्भय आणि ज्यांचे मनात कसलाही विकार उत्पन्न होत नाही अशा वीरांना सैन्याच्या चारही बाजूंना 
नियुक्त करवे. ॥७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं जिस्तारयेद्‌ बहून्‌। 
सूच्या बज़ेण चैवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्या योधयेत्‌।॥॥८॥ मठु.अ.७ लो. (९६ 
थोड्या सैन्यानिशी फार मोठ्या सेनेशी युद्ध करावयाचे असेल तर एकजुटीने लढावे; आणि वेळ 
पडल्यास त्यांना झटकन विखरून टाकावे. नगरात, दुर्गात किंवा शत्रूच्या पैन्यात घुसून युद्ध करावयाचे असेल 





राजर्धर्म | &.34 सहावा समुल्लास 








प्र व्य किंवा 'वश्रव्यूह' रचून युद्ध करवे. दुधारी तलवारंप्रमाणे दोन्ही बाजूंनी युद्ध करीत जावे आणि 
शत्रूच्या सैन्यात प्रवेश घेत चलावे तशी अनेक प्रकारची व्यूह रचना करून युद्ध करवे. समोरून शत्रूची (शतती) 
तोफ अथवा (भुशुंडी) बंदूक मार करीत असेल तर सर्पव्यूहाची रचना करावी म्हणजे सापाप्रमाणे सरपटत जावे 
आणितोफांजवळ पोहचून गोलंदाजांना मारून अथवा पकडून तोफा-बंदुका ताब्यात घ्याव्यात आणि त्यांची 
तोंडे शतरूकडे फिरवून, त्यांचा मारा शत्रूवर करावा किंवा तोफांच्या समोर वृद्ध पुरुषांना घोड्यावरून धावाबयास 
लावावे व मारावे. त्यांच्या मध्यभागी उत्तम योद्धे असावेत. त्यांनी श्रूवर हल्ला करून शत्रूचे पैन्य उध्वस्त 
करून त्यांच्या सैनिकांना पकडावे किंवा पिटाळून लावावे. ॥८॥ 
स्यन्दनाच्चे: आमेयचयवायेनोवि नौद्विपैस्त्था । 
: स्थले ॥९॥ मु. अ. ७1एलो. (१२ 

समतल सपाट भुमिवर युद्ध करावयाचे असेल तर रथ, घोडे व पायदळ यांद्रार करावे. समुद्रावाचे युद्ध 
असेल तर नौकाद्वारा व थोडे पाणी असल्यास हत्तदवारा, वृक्ष व झाडे झुडुपे असल्यास बाणांच्याद्वार आणि 
वाळवंट असल्यास ढाल-तलवारीद्वारा युद्ध करावे, करवावे ॥९॥ 
प्रहर्षयेद्‌ बलं व्यूह्या तांश्न सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌। 
अेदेबशिमानीयाबरीन वी मु. अ. शालो, १९३ 
युद्ध चालू असताना लढणाऱ्यांना उत्साहित व हर्षित करावे, युद्ध थांबल्यावर सैनिकांचे शौर्य वाढेल व 
लढण्यास प्रोत्साहन मिळेल अशी भाषणे करून सर्वांची मने उल्हासित करावीत; आणि सवांना खाणे-पिणे, 
अन्न-वस्न, औषधपाणी इत्यादींची उत्तम सोय करून सर्वांना प्रसन्न ठेवावे, व्यूहरचना केल्याशिवाय युद्ध करू 
नये अथवा करवूनये. आपल्या लढणाऱ्या सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून ते योग्य प्रकारे लढत आहे की छल 
कपट करीत आहे हे पाहावे. ॥१०॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌। 
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥११॥ मरु. ३. ७ हलो. (९५ 
एखादे वेळी योग्य वाटल्यास शत्रूला चारी बाजूंनी घेऊन कोंडीत पकडावे; आणि त्याच्या राज्याला 
सतवावे. त्याचे चारा, अन्न, पाणी व इंधन यांचे साठे नष्ट किंवा दूषित करावेत. ॥!!॥| 
भिन्द्याच्यैब तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समबस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ बित्रासयेत्तथा ॥१२॥॥ मरु. अ. ७ ऱलो. (९६ 
शत्रूचे तलाव, नगरांचे परकोट व खंदक तोडून-फाडून टाकावेत, रात्री अपात्र त्यांना घाबरवून सोडावे 
आणि आपला जय होण्यासाठी उपाय योजावेत. २॥ 

पराजित शत्रू संबंधी 
प्रमाणानि च कुर्बीत तेषां धर्म्यान्यथोदितान्‌। 
रत्नैश्व पूजयेदेनं प्रधानपुरुषे: सह ॥१३॥ मु. अ. ७ इलो: २०३ 
शत्रूला जिंकल्यावर त्याच्याशी करासामे व प्रतिज्ञापत्रे करावीत आणि योग्य वाटल्यास त्याच्याच वंशातील 
एखाद्या धार्मिक वृत्तीच्या पुरुषाला राजा करावे आणि त्याच्याकडून असे लिहून ध्यावे की तुम्हांला आमच्या 


सत्याथप्रकाश ।इकाणणणाप्हिक्त्यनल्ल्जत महर्षि दयानंद सरस्वती 





ड् म्हणजे जी धर्मयुक्त राजनीती आहे त्याप्रमाणे वागून न्यायाने प्रजेचे पालन करावे लागेल. असा 
उपदेश करावा. त्याच्याजवळ आपली अशी माणसे नेमावीत की ज्यायोगे पुन: त्याच्याकडून उपद्रव होणार 
नाही. जो पराभूत झाला असेल त्याचा सत्कार प्रधान पुरुषांसह रले आदी उत्तम वस्तूतत्याला भेट देऊन करावा 
मात्र त्याचा योगक्षेमही नीट चालणार नाही, असे करू नये. त्याला तुरुंगात टाकले तरी त्याची योग्य बडदास्त 
ठेवावी. ज्यायोगे तो पराभवाचे दु:ख विसरून आनंदात राहील. ॥१३॥ 

आदानमप्रियकरं दानश्च प्रियकारकम्‌। 

अभीप्सितानामर्थानां काले युक्त प्रशस्यते ॥॥१४॥॥ मु. अ. ७ इलो. २०४ 
कारण या जगामध्ये दुसऱ्याची वस्तू घेणे हे अग्रीती वदुसऱ्याला काही देणेही प्रेम निर्माण करणारे असते. 
योग्य बेळ पाहून उचित व्यवहार करणे आणि पराजित राजाला मगोवांछित वस्तू देणे हे अत्यंत उत्तम असते. 
त्याला कधी चिडवू नये, हसू नये किंवा त्याची थट्टामस्करी करू जये. आम्ही तुला पराभूत केले आहे, 
असे त्याच्या तोंडावर म्हणू नये. उलट तुम्ही आमचे भाऊच आहात, इत्यादि गोड बोलूं त्याची प्रतिष्ठा 


नेहमी ठेववी, ॥।१४॥ 
मित्राचे महत्त्व 
हिरण्यभूमिसंग्राप्त्या पार्थिजो न तथैधते। 


यथा मित्र ध्रुबं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ ॥१॥ मु. अ. लो. २०८ 
मित्राचे हे लक्षण आहे :- अढळ प्रेमयुक्त, भावी काळात घडणाऱ्या गोष्टींचा विचार करणारा आणि कार्य 


सिद्ध करण्यास समर्ध असा सबळ किंवा दुर्बळ मित्र लाभल्यास राजाची जशी उन्नती होते तशी सुवर्ण किंवा भूमी 
प्राप्त झाल्यानेही होत नाही. ॥१॥ 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेज च । 
अनुरक्तं स्थिरारम्भ लघुमित्रं प्रशस्यते ॥२॥ मठ. अ. श्लो. २०५ 
धर्म जाणणारा, कृतज्ञ, म्हणजे केलेले उपकार सदा स्मरणारा, प्रसन्न वृत्तीचा स्थिर अनुरागी लहान 
मित्राकडून तो प्रशंसनीय होत असतो. ॥२॥ 
शत्रूपासून दक्षता 
ग्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेब् च। 
कृतज्ञ धृतिमन्तश्व कष्टमाहुररिं बुधा: ॥॥३॥ म्तु.अ.७ इलो. २१० 
बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता, कृतज्ञ आणि धैर्यवान अशा पुरुषाला कधीही शत्रू बनवू नये. 
कारण अशा माणसाला जो शत्रू बनवील त्याला दुःख भोगावे लगते, ही सदैव खूणगाठ ठेवावी. ॥३॥ 
तटस्थाचे लक्षण 
आर्य्यंता पुरुषज्ञानं शौर्ययं करुणब्ेदिता । 
स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदय: 1॥४1॥ मरु.अ.७ऱ्लो. २९१ 
उदासीनाचे (तटस्थाचे) लक्षण :- जो प्रशंसनीय गुणयुक्‍्त आहे, बऱ्या व वाईट माणसांची पारख ज्याला 


राजधर्म १३६ सहावा समुल्लास 











| जो शूखीर व दवाळू आहे, परंत जो नेहमी वरवरच्या गोष्टीचं बोलत राहतो, त्याला उदासीन किंवा तटस्थ 
असे म्हणतात. |४॥ 
एज सर्बमिदं राजा सह संमन्ञ्य मंत्रिभिः । 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्याद्वे भोक्तुमन्तः पुर ॥१॥ मनु:अ.७शलो. २१६ 
पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पहाटे उठून शचमुखमार्जन, क अमिहोत्र वौरे करून अधवा 
कावून, सर्व मंत्र्यांशी विचार विनिमय करून, सभेत जाऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना व सेनाध्यक्षांना भेटून, त्यांना 
आनंदित करून विविध प्रकारची व्यूहरचना म्हणजे कवाईत करून घेऊन, घोडे व हत्ती यांचे तबेले व गायींचे 
गोठे यांची तपासणी करून, शत्ा्रांची भांडारे वैद्यालय, संपत्तीचे खजिने वरे सवांचे दरोज नियमाने 
निरीक्षण कन, त्यांत काही दोष असतील तर ते काढून टाकण्याचे उपाय सुचवून राजाने व्यायामशाळेत: जावून 
तेथे व्यायाम केल्यावर भोजनासाठी अंतःपुरात म्हणजे जेथे पली राहत असेल तेथे जावे आणि सुपरिक्षित 
भोजन करावयाचे ते बुद्धिबळ पराक्रमवर्धक व रोगराशक असावे गानाप्रकारचे अन्न व्यंजनादित्यातील खाण्याचे 
व पिण्याचे पदार्थ सुगंधित, मिटादी अनेक र॒सांनी युक्त असावेत. अशा अन्नाच्या सेवनाने सदा मुखी राहावे. 
आशा प्रकारे राजाने राज्याच्या सर्व कार्याची उन्ञाति करीत असावे. ॥!॥| 

करांचे प्रमाण 
म्ये ळय 
पश्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो: । 
धान्यानामष्टमो भागः षो द्वादश एव बा ॥१॥ पपु. अ. ७ 7लो. (३० 
व्यापारी किंवा कारागीर यांना सोने व चांदी यांच्या रूपाने जेवढा नफा मिळत असेल त्याचा पन्नासावा 
भाग करम्हणून राजाने घ्यावा. तांदूळ वगैरे धान्याचा सहावा, आठवा किंवा बारावा भाग घ्यावा, शेतकऱ्यांकडून 
तो पैशाच्या रूपात घ्यावयाचा कर अशाप्रकारे घ्यावा की ज्यायोगे शेतकऱयांना खाण्यापिण्याची टंचाई होणार 
नाही आणिते निर्धन बनून दुःखी होणार नाहीत. ॥!॥ 
काणण प्रजा धनाढ्यव आरोग्यसंपन्न व खाऊनपिऊन मुखी असेल तरच राजाची मोठी उन्नति होते. राजाने 
प्रजेला आपल्या मुलांबाळांपरमाणे सुखी ठेवावे आणि प्रजेने गजाला व राजपुरुपांना पत्याप्रमाणे मानावे. ही. 
गोष्ट उचित आहे की परिश्रम करणारे शेतकरी राजांचे राजे असतात आणि राजा त्यांचा रक्षणकर्ता असतो, 
प्रजाच नसेल तर राजा कुणाचा ? आणि राजा नसेल तर प्रजा कुणाची ? राजा आणि प्रजा दोयेही आपापल्या 
कामात स्वतंत्र आणि परस्परांशी मिळालेल्या प्रेमयुक्त कामात परतंत्र असतात. प्रजेच्या सर्वसाधारण संमतीच्या 
विरुद्ध राजाने किंवा राजपुरुषांनी वागू ये. राजाच्या आज्ञेविरद्ध प्रजेने किंवा राजपुरुषांनी आचरण करू मये. 
अशा प्रकारे राजाचे राजकीय मुख्य काम म्हणजे ज्याला 'पोलिटिकल' म्हणतात ते थोडक्यात सांगितले आहे. 
या विषय विशेष पहावयाचे ज्यांना असतील त्यांनी चारही वेद, मनुस्मृती, शुक्रनीती, महाभारत वगैरे 
ग्रंथांचे परिशीलन करून प्रजेला योग्य न्याय मिळवून देण्याचे काम आहे ते मनुस्मृतीच्या आठव्या व नवव्या 
अध्यायात सांगितलेल्या रीतीनुसार केले पाहिजे. तरीपण ते संक्षेपाने येथे नमूद करतो :- 


क्स वस 
प्रकाश १३७ महर्षिदयानंद सरस्वती 





कक्कर 


्ऱ 

प्रत्यहं देशशटेक्च शास्त्रहरेज्ञ हेतुभिः । 

अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१॥ मरु अ. ८|ऱलो. ३ ची 
सभा, राजा व राजपुरुष यांनी देशाचार (देशाचे कायदे) व शास्त्रव्यवहार यांच्या आधाराने खाली 
दिलेल्या अठरा विवादास्पद गोष्टींचा न्यावपूर्ण निर्णय दरोज करावा. तसेच जे नियम शास्त्रोक्त नसतील. आणि 
ज्यांची आवश्यकता भासेल असे नवे उत्तमोत्तम नियम तयार करून राजा आणि प्रजा यांची उन्नती व्हावी. ॥(॥ 
तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपो$स्वामिजिक्रय: । |. 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥२॥ मदु. अ. ८ एल. ४ 
विबादाचे अठ मुद्दे असे आहेत :- (१) (क्रणांदान) कोणाकडून कर्ज घेणे व देणे यासंबंधीचा. विवाद. 
(२) (निक्षेप) एखाद्याकडे ठेव ठेवणे अथवा एखादी वस्तू गहाण ठेवणे. आणि त्याने तौ मागितल्यावर 
देणे. (३) (अस्वामि विक्रय) एकाची वस्तू दुसऱ्याने विकून टाकणे. (४) (सं 
लोकांनी मिळून एखाद्यावर अत्याचार करणे. (५) (द्तस्यानपकर्म च) दिलेल्या वस्तुंना परतन' देणे ॥२॥| 
बेतनस्येब चादानं संजिदक्च व्यतिक्रम: । 

क्रयबिक्रयानुशयो बिबाद: स्वामिपालयो: ॥३॥ म्तु.अ. एलो. ५ 
(६) (वेतनस्यैव चादानम्‌) वेतन अर्थात पगारातून घेणे किंवा तो किंवा काही न' देणे. (७) 
प्रतिज्ेच्या विठद्ध वर्तन करणे. (८) (क्रयविक्रवानुशय) खरेदी व विक्रीतील देण्या-घेण्या 
(९) गुराचा मालक व पालक यांच्यातील भांडण. ॥३॥ 

सीमाजिबादधर्मश्व पारुष्ये दण्डबाचिके । 

स्तेयं च साहसं चैव स्त्री सड्याहणमेज च ॥॥४॥ मठु.अ.८ ऱलो. ६ 
(१०) सीमा विवाद. (११) एखाद्याला कठोरशिक्षा देणे. (२) कढोर शब्द बोलणे. (१३) 
दगडा घालणे. (१४) बळजबरीने एखादे कृत्य करणे. (१५) परश्रीशी अथवा! पुरुषाशी व्यभिचार. ॥ 
स्त्रीपुंधर्मो त्रिभागश् यूतमाहूय एज च। . ल 
पदान्यष्टादशेतानि व्यबहारस्थिताजिह ॥५॥ मु. अ. ८। ऱ्लो. ७ > 
(१६) श्री व पुरुष यांच्या धर्मात व्यतिक्रम म्हणजे उलटा पालट होणे, (१७) वारसा हक्कासंबंधीचा वाद, 
(१८) द्यूत म्हणजे जडपदार्थ (शेत, घरव संपत्ती) व समाहूय म्हणजे चेतन पणास लावून जुगार खेळणे. हौ. 
अठ प्रकारची परस्परांविरुद्ध व्यवहारांची विवादस्थाने आहेत. ॥५॥ 

एषु स्थानेषु भूविष्ठं जिवादं चरतां नृणाम्‌। 

धर्म शाश्रतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यत्रिनिर्णयम्‌॥॥६॥ म्ठु.अ.८ऱलो. ८ 
या व्यवहारांमध्ये अनेक विवाद करणाऱ्या पुरुषांना सनातन धर्माच्या आधाराने न्याव द्यावा; म्हणजे 
कोणाच्याही बाजुने पक्षपात करू नवे. ॥६॥ 


राजर्धर्म शट सहावा समुल्लास : 











धर्मरक्षण 
प बिद्धस्त्बधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति नरिद्धास्तत्र सभासद: ॥॥७॥ परु. अ. ८।एलो. !२ 
ज्या सभेमध्ये अधर्माकडून घायाळ झालेला धर्म विद्यप्रान होतो व जेथील सभासद त्या धर्माचे शल्य 
म्हणजे बाणासारखा असलेला कलंक काढून टाकीत नाहीत व अधर्माचा उच्छेद करीत नाहीत, म्हणजे जेधे 
ध्रमनि चालणाऱ्याचा सन्मान व अधमनि वागणाऱ्याला शिक्षा होत नाही त्या सभेतील सर्व सभासद धायाळ झाले 
आहेत असे समजले जाते. ॥७॥ 

सभा बा न प्रबेष्ठव्या वक्तव्यं बा समज्जसम्‌। 

'नरो भवति किल्निषी ॥॥८॥ मरु. अ. ८) एलो. (३ 

धार्मिक माणसाने कधीही राजसभेत पाऊल टाकू नये. पण एकदा प्रवेश केल्यावर सत्य असेल तेच 
बोलावे. जर कोणी सभेमध्ये अन्याय होत. असलेला पाहूनही मौन राहतो अथवा सत्य व न्याय यांच्या विरुद्ध 
बोलला तर तो महापापी होतो. ॥८॥ 

यत्र धर्मो हाधर्मेण सत्यं यन्रानृतेन च । 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद: ॥९॥ व्य. उ. ८ एल. (४ 

ज्या सभेमध्ये सर्व सभासदांच्या देखत अधर्माकडून धर्माची व असत्याकडून सत्याची हत्या केली जाते 
त्या सभेतील सर्व सभासद जणू जिवंत असून मेल्यासासखेच असतात. त्यांच्यापैकी कुणीच जिवंत नसतो. ॥९॥| 

धर्म एब हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो$बधीत्‌ ॥१०॥ मु. अ. ८) इलो. ५ 

मेलेला धर्म मारणाऱ्याचा नाश करतो आणि रक्षण केलेला धर्म क्षण करणाऱ्याचे रक्षण कतो. म्ह्णून 
मारल्या गेलेल्या धर्माकडून आपण कधी मारले जाळ या भीतीने धर्महनन कधीही करू नये. ॥१०॥ 

वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य'य: कुरुते ह्यलम्‌। 

बृषलं तं बिदुर्देबास्तस्माद्धम॑ न: ल्‌ ॥१ १॥ मु. अ. ८| इलो. (६ 

सर्व ऐश्वर्यदेणाऱ्या आणि सुखाची वर्षा करणाऱ्या धर्माचा जो कोणी लोप करतो त्याला विद्वान लोक 
वृषल म्हणजे शुद्र व नीच समजतात. म्हणून कोणीही धर्माचा लोप करणे योग्य नाही. १ !॥ 

एक एव सुहद्धर्मो निधने$प्यनुयाति य: । 

शरीरिण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥१२॥ प्न. अ. ८।ऱलो. (७ 

या जगामध्ये केवळ धर्म हाच असा एक मित्र आहे की जो! मृत्युनंतरही बरोबर राहतो. इतर सर्व पदार्ध 
अथवा सोबती-मित्र शरीराच्या नाशा बरोबरच नाश पावतात. म्हणजे मृत्यू होताच सर्वांचा संग' सुटतो. पण 
धर्माचा संग कधीच सुटत नाही. ॥१२॥ 





पादों अधर्मस्य कर्तारं पाद: साक्षिणमृच्छति। 
पाद: सभासद: सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति॥॥१३॥ मु. अ. इलो. १८ 
सत्यार्थ प्रकाश १३९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








चि राजसभेत पक्षपात व अन्याय केला जातो तेथे अधर्माचे चार विभाग होतात. त्यातील एक भाग 
अधर्म करणार्‍याला, दुसरा त्याचा साक्षीदार असणाऱ्याला, तिसरा सभासदांना व चोथा भाग अधर्मी सभेच्या 
सभापतीला म्हणजे राजाला प्राप्त होतो.|१३॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद: । 
एनो गच्छति कत्तारि निन्दार्हो यत्न निन्दयते ॥१४॥ मु. अ. 4 इलो.(९ 
ज्या सभेमध्ये निंदनीय मनुष्याची निंदा व स्तुत्य माणसाची स्तुती केली जाते आणि दंडनीय 
माणसाला शासन व माननीय व्यक्तीला सन्मान दिला जातो तेथील राजा व सर्व सभासद निष्पाप व पवित्र 
होतात. पाप करणाऱ्यालाच पाप लागते. ॥!४॥ 
आता साक्षी कसे आसाबेत ? 

साक्षीचे लक्षण 
आप्ता: सर्वेधु वर्णेषु कार्य्या: कार्येषु साक्षिण: । 

'बर्जयेत्‌ ॥१॥ गु. अ: ८। इलो. ६३ 
सर्व वर्णामध्ये जे धार्मिक, विद्वान, निष्कपटी, सर्व प्रकारे धर्म जाणणारे, निर्लोभी व सत्यवादी त्यांना 
न्याय व्यवस्थेत साक्षीदार बनवावे. याहून विषरीत गुण असणाऱ्यांना साक्षीदार करू नये. ॥१॥ 
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रिय: कुरयु्ट्रिजानां सांदृशा द्विजा: । 
शूद्राश्य सन्त: ॥२॥ मनु. अ. ८ श्लो. ६८ 
श्वियांसाठी तरिया, द्विजांसाठी द्विज, शुद्रांसाठी शुद्र, अंत्यंजांसाठी अंत्यज साक्षीदार असावेत. ॥२॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसड्गाहणेषु च। 
बाग्दण्डयोश् पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥॥३॥॥ मनु. अ. ८) एलो. ७२ 
बलात्कार, चोरी, व्यभिचार, कठोर भाषण, लाठी प्रहार यांसारख्या अपराधांमध्ये साक्षदाराची फेर 
तपासणी कळू नये; व तशी साक्ष अत्यावश्यकही समजावी. कारण ही सारे कामे गुप्तपणे होत असतात. ॥३॥ 
व्यक जं परिगृहणीयात्साक्षिद्वेधे नराधिप: । 
गुणोत्कृष्टान्‌ गुणिद्दैधे द्विजोत्तमान्‌ ॥४॥॥ मत. अ. ८| लो. ७३ 
दोन्ही बाजूंच्या साक्षीदारांमध्यणे बहुमतानुसार सारखेच साक्षीदार असतील तर त्यांपैकी उत्तम, गुणी 
पुरुषाच्या साक्षीला अनुकूल असा निर्णय करावा. दोन्ही बाजूंना उत्तम व गुणी असेतुल्यबळ साक्षीदार असतील 
तरत्यांच्यात जे द्विजोत्तम म्हणजे कषी, महर्षी व यती असतील त्यांच्या साक्षीप्रमाणे न्याय कवा. ॥४॥ 
समक्षदर्शनात्साध्यं श्रबणाच्चैज सिध्यति। 
तत्र सत्यं ब्रुबन्साक्षी ध्मार्थाभ्यां न हीयते ॥५॥॥ मु. अ. ८! ऱलो. ७४ 
साक्षीदार दोन प्रकारचे असतात. एक प्रत्यक्ष पाहणारा व दुसरा ऐकलेले सांगणारा, सभेमध्ये प्रश्न 
विचारण्यात आले असता जे साक्षीदार खरे बोलतात ते धर्महीन बःदंडनीय नसतात. पण जे खोटे बोलतात ते 
यथायोग्य शिक्षेस पात्र असतात. ॥५॥ 


राजधर्म १४ सहावा समुल्लास 








ड़ 


॥ 

अबाडनरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥६॥ म्नु.अ. ८ इलो. ७५ 

राजसभेमध्ये किंवा दुसऱ्या एखाद्या उत्तम विद्वत्‌सभेमध्ये जे साक्षीदार पाहिलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टी 
जशाच्या तशा न सांगता त्याविरुद्ध म्हणजे खोटे बोलतात त्यांना (अवाडूनरक) जीभ छाटून टाकल्यामुळे 
होणाऱ्या दुःखाच्या रूपाने जीवंतपणी नरक प्राप्त होतो आणि मेल्यानंतरंही ते सुखापासून वंचित होतील. ॥६॥ 

नना बगला ग्राह्मं व्याबहारिकम्‌ । 

अतो 'तदपार्थकम्‌ ॥७॥ मरु. अ. ८ ऱलो. ७८ 

साक्षीदार जे काही स्वाभाविक रीतीने व्यवहारिक बोलेल तेच खरे मानावे आणि त्याविपरीत जे काही 
बोलेल ते सर्व खोटे व निर्थक आहे असे न्यायाधीशाने समजावे. ॥७॥ 

सभान्तः साक्षिण: प्राप्ानर्थिप्रत्यर्थिसश्िधो । 

ग्राइबिबाको5नुयुञ्जीत विधिनाउनेन सान्त्बयन्‌ ॥८॥। मनु. अ. ८ लो. ७९ 

जेव्हा अर्थी (वादी) व परत्य्धी (प्रतिवादी) यांच्या समक्ष साक्षीदार न्यायसभेपुढे येतील तेव्हा न्यायाधीश 
वप्राइुविवाक म्हणजे वकील किंवा बॅरिष्ट यांनी त्यांना शांतपणे असे विचारावे. ॥८॥ 

यद्‌ दृयोरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिश्चेटितं मिथ: । 

तदू ब्रूत सर्ब सत्येन युष्माकं ह्यात्र साक्षिता ॥९॥ मरु. अ. ८ लॉ. ८० 

हेसाक्षीदारांनो ! या दोघांच्या परस्पर कृत्यांच्या बाबतीत तुम्ही जे काही जाणता ते खरे खरे सांगा. कारण 
या बाबतीत तुमची साक्ष आहे. ॥९॥| 

सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌। 

इह चानुत्तमां कीर्ति बागेषा ब्रह्मपूजिता ॥१०॥ मरु. अ. ८|ऱलो. ८९ 

जो साक्षीदार खरे बोलतो त्याला पुढील जन्मी उत्तम लोकात उत्तम जन्म प्राप् होतो व तो सुख भोगतो. या 
जन्मी व पुढील जन्मी त्याला उत्तम कीर्ती मिळते. कारण ही वाणीच सत्काराचे व तिरस्काराचे कारण आहे असे 
वेदांमध्ये लिहिले आहे. जो सत्य बोलतो त्याची प्रतिष्ठा होते आणि जो खोटे बोलतो त्याची निंदा होते. ॥१०॥ 

सत्येन पूयते साक्षी धर्म: स्त्येन वर्द्धते । 

तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं कजय साक्षिभि: ॥॥११॥ म्टु.अ. ८ हतो. ८३ 

सत्य बोलण्याने साक्षीदार पवित्र होतो आणि सत्य बोलण्यानेच धर्म वाढतो. म्हणून सर्व वणांच्या 
साक्षीदारांनी खरे बोलणेच योग्य होय. !!१॥ 

आत्मैब ह्यात्मन: साक्षी गतिरात्मा तथात्मन: । 

माबमंस्था: स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम्‌ ॥१२॥ मरु. अ. ८ इलो. ८४ 

आत्म्याचा साक्षीदार आत्मा आणि आत्म्याची गतीही आत्माच आहे. हे जाणून, हे मनुष्य ! तू सर्व 
ममुष्यांमंधील उत्तम साक्षीदार आहेस. तू आपल्या आत्म्याचा अपमान करू नकोस अर्थात तुझ्या आत्म्यात, 
मनात व वाणीत जे आहे ते सत्य आहे आणि त्याच्या उलट बोलणे म्हणजे मिध्याभाषण होय. ॥१२॥ 





यस्य बिद्वाह्वि बदत: क्षेत्रज्ञो नाभिशडुते। 
तस्माज्ञ देवा: श्रेयांसं लोके$न्यं पुरुषं ज्रिदु: ॥१३॥ मरु. अ.८) इलो. ९६ 
सत्यार्थ प्रकाश शड महर्षि दयानंद सरस्वती 


टक्बहक्क किया 





च्डि बोलणाऱया पुरुषाचा विद्वान क्षेत्ज म्हणजे शरीराला जाणणारा आत्मा आतून साशंक होत नाही तोच 
उत्तम पुरुष होय. विद्वान लोक त्याहून भिन्न माणसाला उत्तम पुरुष समजत नाहीत. ॥१२॥ 
एको$हमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष: पुण्यपापेक्षिता मुनि: ॥१४॥ मरु अ. ८ लो. ९! 
हे कल्याणाची इच्छा बाळगणाऱ्या पुरुषा ! 'मी एकटा आहे' असे आपल्या मनात समजून जो तू खोटे 
बोलतोस ते बरे नाही. परंतु जो दुसरा तुझ्या हृदयामध्ये अंतर्यामी रूपाने वास करणारा, पाप-पुण्य पाहणार 
मुनी परमेश्वर आहे, त्या परमेश्वराला भिऊन तू सदैव सत्य बोलत रहा. ॥१४॥ 

खोट्या साक्षीसाठी शिक्षा 

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्क्रोधात्तथेब च। 

अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्यं बितथमुच्यते ।।१॥ मु. अ. ८!१लो. ! (८ 
जो कोणी लोभ, मोह, भय, मैत्री, काम, क्रोध, अज्ञान व पोरकटपणाने साक्ष देईल तर ती सर्व खोटी 
आहे असे समजाबे. ॥१॥ 

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृत बदेत्‌। 


वर्न दाकिशेशीस्या मवात पर मु. अलो. !!९ 
यांपैकी कोणत्याही कारणास्तव त्या-त्या कारणानुसार पुढील प्रमाणे विविध 
प्रकारची शिक्षा देत जावी. ॥२॥ 

लोभात्सहस्त्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्बन्तु साहसम्‌। 

भयादू दौ मध्यमौ दण्डयो मैत्रात्पूर्व चतुर्गुणम्‌ ॥३॥ मरु. अ. ८) श्लो. (२० 

लोभाने खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून पंधरा रुपये दहा आणे दंड घ्यावा. मोहाने खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून 
तीन रुपये दोन आणे, भौतीने खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून सव्वा सहा रुपये, मैत्रीसाटी खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून 
साडे बारा रुपये दंड घ्यावा. ॥३॥ 

कामाद्दशगुणं पून क्रोधाततु त्रिगुण परम्‌! 

अज्ञानादू द्वे शते पूणे बालिश्याच्छतमेब पा मु. अ. ८| श्लो. (२१ 

वासनेपोटी खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून पंचवीस रुपये, क्रोधाने खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून शेहेचाळीस 
रुपये चौदा आणे, अज्ञानाने खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून तीन रुपये आणि पोरकटपणाने खोटी साक्ष देणाऱ्याकडून 
एक रुपया नऊ आणे दंड घ्यावा. ॥४॥ 

अपराध्यास दण्ड 

उपस्थमुदरं जिह्ठा हस्तौ पादो च पश्चमम्‌। 

चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथेब च ॥॥५॥ मजु. अ. ८ श्लो. १२५ 

दंडासाठी जननेंद्रिय, दर, जिव्हा, हात, पाय, डोळे, नाक, कान, धन व देह ही दंड देण्याची दहा स्थाने 
आहेत की त्यांच्यावर दंड केला जात असतो. ॥५॥ 
राजधर्म १श्र सहावा समुल्लास 











परिज्ञाय देशकालोौ च तत्त्वत: । 

साराउपराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌॥६॥ म्य. अ. 9 इलो. (२६ 

देश, काल, गुन्हेगाराची अर्थिक स्थिती व अपराधाचे स्वरूप लक्षात घेऊन योग्य तो दंड करावा. जसे 
लोभाने खोटी साक्ष देणाऱ्यास पंधरा रुपये दहा आणे दंड लिहिला आहे व पुढे लिहिल्याप्रमाणे जर गुन्हेगार 
अत्यंत निर्धन असेल तर त्याच्याकडून कमी दंड घ्यावा आणि तो श्रीमंत असेल तर त्याच्याकडून दुप्पट, 
तिप्पट, चौपट दंड घ्यावा.॥६॥ 

अधर्मदण्डनं लोके यशोध्नं कीर्तिनाशनम्‌ । 

अस्वर्ग्यश्व परत्रापि तस्मात्तत्परिबर्जयेत्‌ ।॥॥७॥ 5र॒ अ. ८ एलो. १९७ 

कारण या जगात जो कोणी अधर्माने दंड कतो त्यामुळे त्याची भुतकालीन प्रतिष्ठा व वर्तमानकाळी 
प्रतिष्ठा आणि भविष्यकाळी व पुढील जन्मी त्याची होणारी कीर्ति नाश पावते. शिवाय पुढील जन्मी दु:ख 
होते. म्हणून कोणालाही अधमंयुक्त दंड करू नये. ॥७॥ 

अदण्डयान्दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्ञैबप्यदण्डयन्‌ । 

अयशो महदाप्नोति नरकं चैज गच्छति |॥८॥ मरु. अ. ८| इलो. २८ 

जो राजा अपराध्यांना शिक्षा करीत नाही व निरपाध्यांना शिक्षा करतो अर्धात दंडास पात्र असणाऱ्यास 
सोडून देतो आणि ज्याला दंड देणे नको त्यास दंड देतो तो जिवंतपणी मोठ्या निंदेस आणि मृत्युनंतर मोठ्या 
दुःषास पात्र ठरतो म्हणून अपराध्याला नेहमी शिक्षा करावी व निरपराध्याला कधीही शिक्षा करू नये. ॥८॥ 

बाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 

तृतीयं धनवण्डं तु बधदण्डमतः परम्‌ ॥९॥ म्टु. अ. ८ इलो. (२९ 

प्रथम वाणीने शिक्षा म्हणजे त्याची भर्त्सना हा वाग्देंड होय. दुसरा धिगदंड म्हणजे त्याचा धिःकारकी 
तु हेदुष्कृत्य का केले. तिसरा त्याला पैशाच्या रूपातील दंड आणि शेवटी वधदंड द्यावा. म्हणजे त्याला 
फटके मारावेत किंबा त्याचे डोके छाटावे. ॥९॥ 


येन येन यथाज्ञेन स्तेनो नृषु ज्रिचेष्टते। 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिब: ॥१॥ मरु अ. ८ इलो. १३४ 
चोर आपल्या ज्या-ज्या अववबांनी समाज विधातक कृत्य म्हणजे चोरी करतो त्याचे ते-ते अवयव, 
इतरांना धडा मिळावा म्हणून, राजाने हरण अर्थात छाटून टाकावेत. ॥!॥ 
पिताचार्य्यः सुहन्माता भार्य्या पुत्र: पुरोहित: । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञो$स्ति य: स्वधर्मे न तिठ्ठति॥२॥ मरु. अ. ८ इलो. ३३५ 
किंबहुना पिता, आचार्य, मित्र, पतली, पुत्र व पुरोहित यांपैकी कोणीही का असेनात, जे स्वधर्माचे 
पालन करीत नसतील तर त्यांना राजाने अदण्ड ठरवू नये. वाचा अर्ध असा की राजा जेव्हा न्यायासनावर बसून 
न्याय करतो तेव्हा त्याने कुणाचाही बाबतीत पक्षपात करू नये किंतु योग्य न्याय शिक्षा द्यावी. ॥२॥ 
कार्षापणं भवेदण्ड्य: यत्रान्य: प्राकृतो जन: । 
तत्र राजा भवेदण्ड्यः सहस्त्रमिति धारणा ॥॥३॥ परु. अ. ८ इलो. ३३६ 
सत्यार्थ प्रकाश १श्ड महर्षि दयानंद सरस्वती 


डे 


ज्या अपराधाबद्दल सामान्य माणसाला एक पैसा दंड होतो त्याच अपरघाबद्दले राजाला हजार पैसे दंड 


व्हावा. म्हणजे सामान्य माणसाच्या हजार पट शिक्षा राजाला झाली पाहिजे:मंत्री किंवा'दिवाण यांना आठशे 
पट, त्याहून खालच्या पातळीवरील व्यक्तींना सातशे पट, त्याहन खालच्या दर्जाच्या लोकांना साहे पट, 
याप्रमाणे ज्याची जी योग्यता असेल तिच्याप्रमाणे त्याला कमी कमी शिक्षा कण्यात यावी. सर्वात खालचा 
कर्मचारी म्हणजे पद्रेवाला होय. त्याला सामान्य माणसापेक्षा किमान आठपट शिक्षा झाली पाहिजे. याचे काग्ण 
असे की सामान्य प्रजाजनापेक्षा राजपुरुषाला म्हणजे सरकारी नोकराला जास्त शिक्षा झाली नाही तरहे 
राजपुरुष प्रजाजनांचा नाश करून टाकतील जसे सिंहाला ताब्यात ठेवावयाचे असेल तर त्याला कडक शिश 
करावी लागते परंतु शेळीला थोडीशी शिक्षा पुरे होते.तसेच हे आहे: म्हणून राजापासून अगशी 
तळागाळाच्या नोकरापर्यंतच्या राजपुरुषांना त्यांच्या अपराधाबद्दल सामान्य जनतेपेक्षा जास्त शिवा 
करण्यात आली पाहिजे. ॥३॥ 

काळ मि शूद्रस्य स्तेये भवति किल्निघम्‌। 

बोडशैब 'दार्त्रिशत्क्षत्रियस्य च ॥४॥ मनु. अ. ८ श्लो. ३३७ 

याच प्रमाणे जो कोणी विवेकी असून चोरी करतो त्या शुद्राला त्याने चोरी केलेल्या वस्तूच्या किमतीच्या 
आठपट, वैश्याला सोळापट व क्षत्रियाला बत्तीस पट दंड केला पाहिजे. ॥४॥ 

कालत्जाता त ही बाषि शतं भवेत्‌ । 

बा चतुः 'स: ॥५॥ मनु. अ. ८। ऱलो. ३३८ 

ब्राह्मणाला चौसष्ट पट किंवा शंभर पट किंवा एकशे अड्रावीस पट दंड झाला पाहिजे, म्हणजे ज्यांची 
जितके अधिक ज्ञान व प्रतिष्ठा असेल त्याला त्या प्रमाणात त्याच्या अपराधाबद्दल जास्त शिक्षा झाली 
पाहिजे. ॥५॥ 


ऐन्छ स्थानमभिग्रेप्सुर्यशश्ञाक्षयमव्ययम्‌। 

नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌(॥६॥ मु. अ. ८ श्लो. ३४४ 

राज्याचे अधिकारी आणि धर्म व ऐश्वर्य यांची इच्छा बाळगणारा राजा यांनी बळजबरीचे काम करणाऱ्या 
डाकूंना शिक्षा देण्यात एका क्षणाचाही विलंब करू नये. ॥६॥ 

वण्डेनेब च हिसत: । 

सखाहसस्य नर: कर्त्ता विज्ञेय: पापकृत्तमः ॥७॥ मु. अ. ८ इलो. १४५ 

जो दुष्ट वचन बोलणारा, चोरी करणारा, अपराध नसताना शिक्षा करणारा या सर्वांपेक्षा साहसाने 
बळजबरी करणारा माणूस अत्यंत पापी व दुष्ट आहे. ॥७॥ 

साहसे बर्त्तमानं तु यो मर्चयति पार्थिव: । 

स जिनाशं ब्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥॥८॥॥ मनु. अ. ८ ऱलो. ३४६ 

जो राजा अशा जुलमी माणसाला शिक्षा न कर्ता त्याचे अत्याचार सहन करतो तो लवकरच नाशास 
कारणीभूत ठरतो आणि राज्यात वैमनस्य निर्माण होते. ॥८॥ 

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात्‌ । 

समुत्सृजेत्‌ साहसिकान्सर्वभूतभयावहान्‌।॥॥९॥॥ म्ठु.अ: ८ ऱलो. ३४७ 


8802: 3:3::44::5452355522_-30 अलम आमाला नानी 
राजर्थर्म शड सहाबा समुल्लास 





पवा अथवा पुष्कळ धन मिळते म्हणून राजाने सर्व प्राणीमात्रास दु:ख देणाऱ्या अत्याचारी माणसाला 
पकडणे, मारणे इत्यादि शिक्षा केल्याशिवाय गहूनये. ॥९॥ 

गुरु बा बालवृद्धौ बा ब्राह्मण वा बहुश्रुतम्‌। 

आततायिनमायान्तं हन्यादेबाब्रिचारयन्‌॥॥१०॥॥ पु. अ. ८ एलो. ३५० 

गुरू, पुत्रादी बालक, पिता वगेरे वृद्ध किंवा ब्राह्मण आणि पाहिजे तर बहुखुत विद्वान यांच्यापैकी कोणीही 
असो, जो धर्म सोडून अधर्माने जात असेल इतरांना विनाकरण मारीत असेल तर त्याला विचार न करता ठार 
मारावे. म्हणजे आधी ठार मारावे व मग विचार करावा. ॥०॥ 

नाततायिबधे दोषो हन्तुर्भजति कड्ञन । 

प्रकाशं बाइप्रकाशं बा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति॥॥११॥॥ मनु. अ. ८ इलो. ३५६ 

दुष्ट लोकांना मारल्याने मारणाऱ्याला पाप लागत नाही. मग त्यांची हत्या उघडपणे की गुप्तपणे झालेली 
असो कारणक्रोधी माणसाला क्रोधाने मारणे म्हणजे क्रोधाची क्रोधाशी लढाई असते. ॥ १! 

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुषटजाक्‌ । 

न साहसिकदण्डघ्न स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥१२॥ प्जु.अ. इलो. १८६ 

ज्या राजाच्या राज्यात चोर, परस्रीगामी, दुर्वचन बोलणारे, दरोडेखोर व निर्ढावलेले गुन्हेगार शिक्षेची 
अवज्ञा करणारे म्हणजे राजाज्ञेचा भंग करणारे नसतात तो राजा अत्यंत श्रेष्ठ होय. ॥१ २॥ 

भ्रत्तारं लकयेद्या स्त्री |] 

तां श्वभि: खादयेद्राजा विमला बहुसंस्थिते ॥१॥ मु. अ. ८ ऱ्लो. ३५! 

जी श्री आपल्या जाति व गुणांच्या धमेंडीने नवऱ्याला सोडून देऊन व्यभिचार करते तिला श्रीपुरुषांच्या 
जमावासमोर जिवंतपणीच कुत्यांकडून लचके तोडून राजाने मारुन टाकावे. ।। !॥ 

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 

कग काल यातन तकतममर्ी २॥ मु. अ. ८ इलो. ३७२ 

त्याचप्रमाणे जो पुरुष आपल्या बायकोला सोडून देऊन परश्नीगमन अथवा वेश्यागमन कातो त्या पापी 
माणसाला तापून लाल झालेल्या लोखंडी पलंगावर झोपवून पुष्कळ त्रीपुरुषांसमोर जिवंतपणी जाळून भस्म 
करून टाकावे. ॥२॥ 

(प्रश्न) जर राजा, राणी, न्यायाधीश अधवा त्याची पल्ली व्यभिचारादी दुष्कृत्ये करतील तर त्यांना कोणी 
शिक्षा द्यावी ? 

(उत्तर) राजसभेने शिक्षा द्यावी, मात्र त्यांना तर सामान्य प्रजाजनांपेक्षा जास्त कडक शिक्षा झाली पाहिजे. 

(प्रश्न) राजा वगैरे प्रजेकडून होणारी शिक्षा कशी स्वीकार करतील? 

(उत्तर) राजाही एक पुण्यात्मा व भाग्यशाली मनुष्य आहे. त्यालाच शिक्षा केली गेली माही आणि ती 
त्याने मान्य केली नाही तर इतर लोक राजदंडाला का मानतील ? आणि जेव्हा सारी प्रजा, प्रधान राज्याधिकारी 
व राज्यसभा राजाला धार्मिकपणे शिक्षा देऊ इच्छितात तेव्हा एकटा राजा काय करू शकणार? अशाप्रकारे 
कर». तत. हात नसेल तर राजा, प्रधान व सर्व समर्थ पुरुष अन्यायात बुडून, न्यायधर्माला बुडवून टाकतील आणि 


सत्यार्थप्रकाश रड महर्षि दयानंद सरस्वती 








डि प्रजेचा नाश करून स्वत:ही नष्ट होतील. न्यावयुक्त दंड ह्याचेच नाव राजा व धर्म आहे आणि जो त्याचा 
लोप करतो त्याच्याहून नीच पुरुष दुसरा कोण असेल ? या अर्थाचा जो शलोक आहे त्याचे स्मरण करा. 

(अरश्न) एवढी कडक शिक्षा देणे योग्य नाही. कारण मनुष्य शरीराचा कोणताही अवयव बनवू शकत नाही, 
जिवंत करू शकत नाही. म्हणून प्राणदंडाची शिक्षा देता कामा नये, हे योग्य नाही काव ? 

(उत्तर) जे लोक याला कडक शिक्षा असे समजतात त्यांना राजनीती कळत नाही, कारण एका माणसाला 
अशी कडक शिक्षा दिली गेल्याने शिक्षेच्या भीतीने इतर सर्व लोक दुष्कर्म करण्यापासून दूर राहतील; आणि 
अर्धर्माचा त्याग करून धर्म मार्गाचा अवलंब करतील. खरे म्हणाल तर ही शिक्षा सर्व लोकांच्या वाट्याला 
कणभरही येणार नाही आणि जर सौम्य शिक्षा दिली तर दुष्कृत्यांना ऊत येईल. जिला तुम्ही सौम्य शिक्षा म्हणता 
ती लाखो पट अधिक असल्यामुळे लाखो पट कडक होत असते. कारण जेव्हा अनेक माणसे दुष्कृत्ये करतील 
तेव्हा त्यांना दिलेली धोडी- थोडी शिक्षा देखील द्यावी लागेल उदाहरणार्थ एकाला मणभर शिक्षा झाली व 
दुसऱ्याला पावशेर शिक्षा झाली तर दोघांची मिळून एकूण एक मण अधिक पावशेर शिक्षा झाली. म्हणजे 
प्रत्येकाच्या वाट्याला वीसशेर व अदपाव शिक्षा आली. अशा सौम्य शिक्षेला दुष्टलोक काय जुमानणार ? जसे 
एका माणसाला मणभर शिक्षा झाली व हजार माणसांना प्रत्येकी पावशेर शिक्षा झाली तर एकूण सव्वासहा मण 
शिक्षा सर्व माणसांना होईल. म्हणजे तीच अंतिमत: अधिक आणि कडक होईल म्हणून एकाला एक मण 
दिलेली शिक्षा अगदीच कमी ब सौम्य होईल. 

जलमार्गाची नाकेबंदी आणि कर 
वीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नास्ति लक्षणम्‌ ॥३॥ मनु. अ. ८ इलो. ४०६ 

लांब मार्गामध्ये ज्याप्रमाणात समुद्राच्या खाड्या, नद्या अथवा महानद यात जितके क्षेत्र येत असेल 
त्याप्रमाणात नाकेबंदी करून कर बसवावा. महासमुद्रात निश्‍चित स्वरूपाचा कर बसवता येणार नाही. परंतु 
त्याबाबतीत राजा आणि समुद्रावर मोठमोठ्या नौका चालविणारे या दोघांना सोयीची होईल अशी व्यवस्था 
करावी, देशदेशांतरी व द्रीपद्रीपांतरी नौका घेऊन जाणाऱ्या आपल्या प्रजेचे सर्वप्रकारे उत्तम रक्षण होईल आणि 
त्यांना कोठेही कोणाकडूनही त्रास होणार नाही असा बंदोबस्त राजाने करावा. येथे हे लक्षात ठेवले पाहिजे की 
या देशात पूर्वी जहाजे नौकानयन नव्हते असे जे लोक म्हणतात ते खोटे आहेत. 

राजाचे दैनंदिन कार्य 

अहन्यहन्यब्ेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च। 

आयव्ययो च नियताजाकरान्कोषमेब च ॥॥४॥ म.अ. « श्लो. ४२० 

राजाने दरोज कोणती कामे पुरी झाली आहेत ते पाहावे तसेच हत्ती, घोडे वगैरे वाहने, झालेला जमाखर्च 
आयकर र्लादिकांच्या खाणी व खजिना यांची तपासणी करावी. 

एबं सर्बानिमान्‌ राजा व्यबहारान्समापयन्‌। 

व्यपोह्य किल्निषं सर्वं प्राप्नोति परमांगतिम्‌।॥।५॥ म.अ. ८ ऱ्लो. ४९ 


राजर्धर्म १श्द सहाबा समुल्लास 








ह तो पापापासून दूर होऊन त्याला 
परमगती मोक्ष सुख प्राप् होते. “ 
(प्रश्न) संस्कृतविद्येत संपूर्ण राजनीती आहे की अपूर्ण ? 

(उत्तर) संपूर्ण आहे. कारण या जगात जी राजनीती चालत आली आहे व यापुढे चालणार आहे ती सर्व 
संस्कृत ग्रंथांतून घेतलेली आहे आणि ज्या विषयांची प्रत्यक्ष नोंद झालेली नाही त्यांच्यासाठी 


प्रत्यह स्य 19 ॥ मु. अ. ८ श्लो. ३ 

म्हणजे जे-जे नियम राजा व प्रजा यांच्यासाठी सुखकारक व धर्मयुक्त समजले जातील असे नियम पूर्ण 
विद्वानांच्या राजसभेने नियत करावेत. मात्र ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी की शक्‍यतोवर बालपणी विवाह करू 
देऊ नयेत. तरुणपणीही पतिपलींच्या संमतीशिवाय विवाह करू नये ना होऊ द्यावेत. ब्रह्मचर्याचे यथावत पालन 
झाले पाहिजे. व्यभिचार व बहुविवाह बंद झाले करावेत. यायोगे शरीर व आत्मा यांचे पूर्ण सामर्थ्य सदा र्‍हावे. 
जरकोणी केवळ आत्म्याचे बळ म्हणजे विद्या व ज्ञान वृद्धिंगत करील आणि शारीरिक सामर्ध्यांकडे दुर्लक्ष कील 
तर कारण एकटा बलवान पुरुष शेकडो ज्ञानी व विद्वान लोकांना जिंकू शकतो. या उलट जर फक्त शारीरिक 
बळच वाढविले आणि आत्म्याचे बळ वाढविले माही तरीही विद्येच्या अभावी उत्तम राज्यकारभार चालू शकत 
नाही. राज्यव्यवस्था नीट नसेल तर सगळे जण आपापसात भांडणे, दुफळी विरोध व लढाई करून नष्ट होऊन 
जातील, म्हणून नेहमी शरीर व आत्म्याचे बळ वाढवीत राहिले पाहिजे. व्यभिचार व अति विषवासक्ती यांच्या 
सारखी बळ व बुद्धी नाशक व्यवहार करणारी दुसरी गोष्ट नाही. 

विशेषत: क्षत्रियांनी सुद्दढ व सबळ असले पाहिजे. कारण तेच विषयासक्त झाले तर राज्यधर्मच नष्ट 
होईल. हेही लक्षात ठेवावे की 'यथा राजा तथा प्रजा' म्हणजे जसा राजा असेल तशीच त्याची प्रजा असते. म्हणून 
राजा व राजपुरुष यांना आवश्‍यक आहे की त्यांनी कधीही दुराचार कंरू नये. त्यांनी सदैव धमनि व न्यायाने 
वागून सर्वांच्या उन्नतिसाठी आदर्श बनावे. 

येथे संक्षेपाने राजधर्माचे वर्णन केले आहे. या विषयाची सविस्तर चर्चा बेद, मनुस्मृतीचे सात, आठ व नऊ 
हे अध्याय, शुक्रनीती, विदुरप्रजागर, महाभारतातील शांतिपर्वांतर्गत राजधर्म व आपदर्म वगेरे ग्रंथात किंवा 
पाहू राजनीती जाणून व धारण करून मांडलिक किंवा सार्वभौम, चक्रवर्ती राजांनी राज्य करावे आणि 

हे ओळखावे की “बयं प्रजापते: प्रजा अभूम* || वड. अ. (८ मं. २९ 

आह्ही प्रजापतीची म्हणजे परमेश्वराची प्रजा असून परमात्मा आमचा राजा आहे. आम्ही त्याचे किंकर, 
सेवकबत आहोत. त्याने कृपावंत होऊन आपल्या सृष्टीत आम्हाला राज्याधिकारी करावे, आणि आमच्या 
हातून आपल्या सत्याची व न्यायाची प्रवृत्ति करावी, आता पुढील प्रकरणात ईश्वर व वेद यांविषयी 
लिहिण्यात येईल. 

इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्जामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते राजधर्मजिषये 


बष्ठ: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥॥६॥ 





सत्यार्थ प्रकाश १४७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





जे 
ईश्‍वर 








देवता ब परमेश्वर 


क्रचो अक्षरेंपरमे व्यॉमन्यस्मिन्देवा : त त 
यस्तन्न वेदकिमूचा क॑रिष्यति य! ड्‌ ॥१॥कर.मं.१सू.(६शमं.३९ 
(क्रचो अक्षे) यामंत्राचा अर्थ ब्रहाचर्याश्रम विषयक प्रकरणात दिला आहे. जो सर्व दिव्य गुणकर्मस्वभाव 

व विद्या यांनी युक्त आहे, ज्याच्यामध्ये पृथ्वी, सूर्य आदी लोक स्थित आहेत, जो आकाशाप्रमाणे सर्वव्यापक. 
आहे व जो सर्व देवांचा देव आहे त्या परमेश्वराला जे लोक जाणत नाहीत, मानीत नाहीत व त्याचे ध्यानही करीत 
नाहीत ते नास्तिक व मंदमति लोक सदैव दु:खसागरात बुडालेले राहतात. म्हणून जे लोक त्याचीच जाणीव 
बाळगतात ते सर्व सुखी होतात. 

(प्रश्न) वेदामध्ये ईश्वर अनेक आहेत, ही गोष्ट तुम्ही मान्य करता की नाही ? 

(उत्तर) आम्ही ते मान्य करीत नाही. कारण चारही वेदांमध्ये असे कुठेही लिहिलेले नाही की ज्यायोगे ईश्वर 
अनेक आहेतहे सिद्ध होऊ शकेल. परंतु ईश्वर एक आहे, असेच लिहिले आहे. 

(प्रश्न) मग वेदांमध्ये ज्या अनेक देवतांचा उल्लेख येतो त्याचा अर्थ काय ? 

(उत्तर) जे दिव्य गुणयुक्त असतात त्यांना देवता असे म्हणतात. उदाहरणार्थ पृध्वी, परंतु तिला कोठेही 
ईश्वर अधवा उपासनीय मानण्यात आलेली नाही. पाहा या मंत्रात असे सांगितले आहे की, ज्याच्यामध्ये मर्व 
देवता वास करतात तो जाणण्यास व उपासना करण्यास योग्य ईश्वर आहे.'' जे लोक देवता या शब्दाचा अर्ध 
परमेश्वर असा करतात त्यांची ती चूक आहे. परमेश्वर हा देवांचा देव असल्याने त्याला महादेव असे म्हणतात, 
तोच साऱ्या जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लव करणारा, न्यायाधीश व अधिष्ठाता आहे. 

“ब्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशता. इत्यादी वेदमंतरांमध्ये जे प्रमाण आहे त्याची व्याख्या शतपथ ब्राह्मणामध्ये 
अशी करण्यात आली आहे की तेहतीस देव आहेत. पृथ्वी, जल, अभी, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य आणि 
नक्षत्रे ही आठ. सर्व सृष्टीची निवासस्थाने असल्याने ते आठ वसू आहेत. प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय व जीवात्मा हे शरीराला सोडून जाताना रुदन करायला लावतात म्हणून या. 


ड्श्वर ्श्ट सातवासमुल्लास 








- असे म्हणतात. संबत्सराच्या बारा महिन्यांना बारा आदित्य म्हणतात. कारण ते सर्वांचे आयुष्य 
घेऊन जातात. विजेचे नाव इंद्र यासाठी आहे की तो परम ऐश्वर्याचा हेतू असतो. यज्ञाला प्रजापती म्हणण्याचे 
कारण असे की त्यामुळे वायु, वृष्टि; जल व ओषधी यांची शुद्धी होते. विद्वानांचा सत्कार व गाना प्रकाराने 
शिल्पविद्येच्या प्रजेचे पालन होते. या तेहतीसांमध्ये पूर्गोक्त गुण असल्यामुळे त्यांना देव असे म्हणतात. त्यांचा 
स्वामी व सर्बाहून श्रेष्ठ असा जो चोतीसावा परमात्मा तोच उपास्य देव आहे अने शतपथाच्या चौदाव्या कांडामध्ये 
स्पष्ट सांगितले आहे. असेच इतरही लिहिलेले आहे. लोकांनी ही शास्रे पाहिली असती तर वेदांमध्ये अनेक 
ईश्चरमानल्याप्रमाणे भ्रमजाळात गुरफटून ते कशाला भरकटले असते ?॥!॥ 
ईशा बास्यमिद « सर्वं यत्किज्ञ जगंत्याज्जगंत्‌। 
तेन त्यक्तेनं भुन्जीथा मा गुंधः कर्स्य स्त्रद्धर्नम्‌!॥२॥ यु. अ. ४५ मं. ! 
हे मनुष्या ! जे काही या जगात गतिमान आहे त्या सर्वांमध्ये व्यापक होऊन जो सर्वांचे नियमन करतो 
त्याला ईश्वर असे म्हणतात त्याला भिन तू कोणाच्याही धनाची अन्यायाने अभिलाषा बाळगू नकोस, 
अन्यायाचरणाचा त्याग कर आणि न्यायाचरणरूपी धर्माने आपल्या आत्म्याने आनंदाचा उपभोग घे, ॥२॥ 
मां हंबन्ते पितरंन जन्तजो$हं दाशुषे जिभजामि भोजनम्‌॥।३॥ करं. !9त. ४८ पं. ! 
ईश्षरसर्वांना उपदेश करतो की, ''हे मनुष्यांनो ! मी ईश्वर सर्व जगाच्या आधी विद्यमान होतो व मी जगाचा 
पती आहे. मी सनातन, जगत्कारण आणि सर्व धनाचा विजय करणारा व देणारा आहे. मलाच सर्व जीवांनी जशी 
मुले बापाला हाक मारतात तशी हाक मारावी. मी सर्वांना सुख देणाऱ्या जगासाठी नामा प्रकारच्या भोज्य 
पदार्थांची विभागणी त्यांच्या पालनासाठी करतो.'' !३॥ 
आहमिन्ह्ठी न परां जिग्य इद्धनं न मृत्यब्रे$बंतस्थे कदांचून । 
सोम॒मिन्मां सुन्बन्तॉं याचता बसु न में पूरव: सख्ये रिंषाथन ॥४॥ 

श्व. मं. १०। सू, ४८॥ मं. ५ 
मी परम |ऐश्रर्यवान सूर्याप्रमाणे पर्व जगाचा प्रकाशक आहे. माझा कधी पराजय होत नाही अथवा मला 
कधी मरण येत नाही. मीच जगतुरूपी धनाचा निर्माता आहे. मी साऱ्या जगाची उत्पत्ती करणारा, मलाच जाणा. 
हे जीवांनो ! ऐश्र्य प्राप्तीसाठी प्रयत्न करीत असता तुम्ही माझ्याकडे विज्ञानादी धन मागा आणि माझ्या 
मैत्रीपासून तुम्ही दूर जाऊ नका.॥४॥ 
अहं वी गृणते पूर्व्यं वस्व॒हं ब्रह्म कृणबं महा वर्धनम। 
अहं भुंबं यजमानस्य चोदिता$यंज्वनः साक्लि विश्चेस्मिन्‌ भरे ॥५॥ 

ऱ.मं. १० सू. ४९ मे. !. 
मानवांनो ! सत्यभाषणरूपी स्तुती करणाऱ्या लोकांना मी सनातन ज्ञानादी धन देतो. मी ब्रह्म म्हणजे 
वेदांचा प्रकाश करणारा आणि तेच वेद माझ्याविषवी सर्वकाही सांगतात. वेदाद्वारेच मी सर्वांचे ज्ञान वाढवितो. 
मी सत्पुरुषांचा प्रेरक, यज्ञ करणाऱ्यांना फळ देणारा आणि या विश्वात जे काही आहे ते सर्व कार्य करणारा, 


सत्यार्थ प्रकाश र्ड महर्षि दयानंद सरस्वती 








जु 'करणारा आहे. म्हणून तुम्ही माझ्याऐवजी च करू नका अधवा इतर 
कुणालाही मामू नका व जाणू नका. ॥५॥ 

हिरण्यगर्भ: समंवर्त्ततागों भूतस्य॑ जात: पतिरिकं5आसीत्‌। 

सवश कजत आतच कस्मे देवाय हविर्षा व्िघेम ॥१॥ पडु. अ. (३) 1.५ 

हा यजुर्वेदातील मंत्र आहे. हे ममुष्यांनो ! जो या सृष्टीच्या आधी होता, जो सूर्यादि तेजोमय लोकांचे 
उत्पत्तिस्थान आधार आणि जे काही उत्पन्न झाले होते, आहे द होईल त्याचा स्वामी होतो, आहे व असेल. तो 
पृथ्वीपासून सूर्यलोकापर्यंतची सारी सृष्टी निर्माण करून तिचे धारण (पालन) करीत आहे. त्या सुखस्वरूप 
एरेश्रराचीच भक्ती जशी आम्ही करतो तशीचतुम्हीसुध्दा करा. 

ईश्वराचे अस्तित्व 

(प्रश्न) तुम्ही ईश्वर- ईश्वर असे म्हणता. परंतु त्याचे अस्तित्व के सिद्ध करता ? 

(उत्तर) सर्व ्रत्यकषादी प्रमाणांनी (आम्ही ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध करतो), 

(प्रश्न) ईश्वराच्या बाबतीत प्रत्यक्षादी प्रमाणे कधीच लागू पडत नाहीत. 

(उत्तर) इन्न्रियार्थसन्लिकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपदेश्यंमव्यभिचारि 
व्यबसायात्मकंप्रत्यक्षम्‌॥ या. अ. !! र ५ हे गौतम महर्षीकृत न्यायदर्शनातील सूत्र आहे. काम, त्वचा, 
डोळे, जीभ, नाक व मन यांचा अनुक्रमे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पुख- दु:ख व सत्यासत्य या विषयांशी 
संबंध होऊन जे ज्ञान उत्पन्न होते त्याला प्रत्यक्ष ज्ञान म्हणतात. पण ते भ्रमरहित असावे. 

आता विचारकेला पाहिजे की इंद्रिये व मन यांच्य द्वारे गुणांचे प्रत्यक्ष ज्ञान होते, गुणीचे नव्हे, ज्याप्रमाणे 
चारही त्वचा वगैरे इंद्रियांनी स्पर्श, रूप, रस व गंध यांचे प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्याने गुणी म्हणजे पृथ्वी तिचे 
आत्मायुक्त मनाने प्रत्यक्ष ज्ञान होते, त्याचप्रमाणे या प्रत्यक्ष सृष्टिमधील रचना विशेषादी गुणांचे प्रत्यक्ष ज्ञान 
झाल्याने परमेश्वराचेही प्रत्यक्ष ज्ञान होते. 

आणि अशाच प्रकारे जेव्हा आत्मा मन व मन इंद्रियांना एखाद्या विषयात लावतो किंवा चोरी वगैरे वाईट 
कृत्ये किंवा परोपकारासारखी सत्कृत्ये करण्यास ज्या क्षणी प्रारंभ कर त्या क्षणी जीवाच्या इच्छा, ज्ञान वगेरे 
त्याच इच्छित विषयांकडे आकृष्ट होतात. त्यावेळी आत्म्यामध्ये वाईट कृत्य करण्याविषयी भय, शंका व लज्जा 
आणिचांगले काम करण्याविषयी अभय, नि:शंकता व आनंदोत्साह उत्पन्न होतो. हे सारे जीवातम्याकडून नव्हे 
तर परमात्म्याकडून होते. 

आणि जेव्हा जीवात्मा शुद्ध होऊन परमेश्वराचा विचार करण्यात तत्पर राहतो तेव्हा त्याला स्वत:चे व 
परेश्वराचे प्रत्यक्ष ज्ञान होते, जेव्हा परमेश्वराचे प्रत्यक्ष ज्ञान होत असते. तर मग अनुमान आदींनी परमेश्वराचे ज्ञान 
होण्यात काव संदेह? कारण कार्यावरून कारणाचे अनुमान होत असते. 

(प्रश्न) ईश्वर व्यापक आहे की एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात राहतो ? 

(उत्तर) इश्नर सर्वव्यापक आहे. कारण जो एका देशात राहतो तो सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियता, सर्वांचा 
स्ट, सर्वांचा धर्ता व प्रलवकर्ता होऊ शकत नाही (कारण) अप्रापत क्षेत्रात कर्त्यांची क्रिया असंभव असते. 


ड्श्व्र १५० सातवासमुल्लास 


रि बबबजबशशेशशशशश््ाअराााााजजयययययययय्््स्ययययय स स्य्णसकक््गख 











। फरमेश्वरदयाळू व न्याय करणारा आहे किंवा नाही? 

(उत्तर) होय, आहे. 

(श्न) हे दोन्ही गुण परस्परविरुद्ध आहेत. जो न्याव करतो तो दया कशी करणार ? आणिजोदया करील 
तो न्यायापासून दूर होईल कारण केलेल्या कृत्यानुसार तंतोतंत सुखदु:ख देणे, याला न्याय असे म्हणतात; 
आणि अपराध्याला शिक्षा न करता सोडून देणे, याला दया असे म्हणतात. 

(उत्तर) न्याय व दया यांमध्ये नाममात्र भेद आहे. कारण जो हेतू न्यायाने साध्य होतो तोच दयेने साध्य 
होतो. माणसाने गुन्हा काणे सोडून द्यावे व दु:खात पडूनवे हा शिक्षा करण्याचा हेतू असतो यामुळे इतरांचे दु:ख 
दूरकरणे, याला दया असे म्हणतात. दया व न्याय यांचा जो अर्ध तुम्ही लावला आहे तो बरोबर नाही. कारण 
ज्याने जेवढे व जसे वाईट कृत्य केले असेल त्याला तेवढी व तशीच शिक्षा झाली पाहिजे. त्याचेच नाव न्याय 
आहे. अपराध्याला शिक्षा दिली गेली नाही तर दयेचाच नाश होईल कारण एका गुन्हेगार डाकूला सोडून 
दिल्याने हजारो धर्मात्मा पुरुषांना दु:ख देणे होय. जेव्हा एकाला सोडून दिल्याने हजारो माणसांना दुःख प्राप्त 
होते तेव्हा ती कसली दया ? त्या डाकूला तुरुंगात डांबून ठेवून पापापासून त्याला वाचविणे म्हणजे त्या डाकूवर 
दया करणे होय आणि त्या डाकूला मारून टाकल्याने हजारो माणसांवर दा प्रदर्शित होत असते. 

(पश्न) तरमग दया आणि न्याय हे दोन शब्द का निर्माण झाले ? दोन शब्दांचा अर्ध एकच असेल तर दोन 
वेगवेगळे शब्द असणे निरर्थक ठरते. म्हणून एकच शब्द असता तर बरे झाले असते. यावरून हेच सिद्ध होतेकी 
दया व न्याय यांचे एक प्रयोजन नाही. 

(उत्तर) एका अर्थाचे अनेक शब्द व एका शब्दाचे अनेक अर्थ असत नाहीत काय? 

(प्रश्न) असतात. 

(इत्तर) तर मग तुम्हांला पुन: शंका का आली ? 

(प्रश्न) जगात तसे ऐकू येते, म्हणून. 

(उत्तर) जगात तर खरे आणि खोटे दोन्ही कामांवर येते. परंतु आपण त्याच्या विचाराने निर्णय करणे 
आपले काम आहे. 

पाहा ! ईश्वराने सर्व जीवांचे मनोरथ सिद्ध व्हावेत म्हणून या जगात सर्व पदार्थ निर्माण करून ते 
जीवांना दान दिले आहेत. ही ईश्वराची मोठीच दया आहे. याहून दुसरी मोठी दया कोणती आहे ? आत्ता 
न्यायाचे फळ तर प्रत्यक्षच दिसते. सुखदुःखाची व्यवस्था कमी-जास्त फळावरून परमेश्वराचा न्याय दिसून येत 
आहे. दया आणि न्याव यांमध्ये एवढाच फरक आहे की मनाने सर्वांना सुख प्रा व्हावे व दुःख दूरव्हावे ही 
इच्छा ब तशी कृती करणे ही दया होय आणि बंधनछेदनादी बाह्य मार्गानी अपराधानुसार शिक्षा करणे म्हणजे 
न्याय होय. सर्वांना पाप व दुःख यांपासून दूर ठेवणे हेच या दोहोचे ठददि्ट आहे. 

(प्रश्न) ईश्वरसाकार आहे की निराकार? 

(उत्तर) ईश्ररनिराकार आहे. कारण जो साकार असतो तो सर्वव्यापक होऊ शकत नाही, ईश्‍वर सर्वव्यापक 
नसता तर त्याला सर्वज्ञ आदी गुणही लागू पडले नसते. कारण परिमित वस्तुमधील गुण, कर्म, स्वभावही 
परिमित असतात. तसेच तो (साकार असता तर) शीत-उष्ण, बुधा, तृषा, रोग, दोष, छेदन, भेदन इत्यादी 


सत्यार्थ प्रकाश १५? महर्षि दयानंद सरस्वती 





लट मुक्त राहिला नसता. यावरून हेच सिद्ध होते की ईश्वर निराकार आहे. तो साकार असतो तर त्याचे 
नाक, कान, डोळे इत्यादी अवयव बनविणारा दुसरा कोणीतरी असला पाहिजे. कारणं जो संयोगाद्वारे उत्पन्न 
होतो त्याचा संयोग घडवून आणणात निराकार चेतन अवश्य वेगळा असला पाहिजे: येथें कोणी असेम्हेणेल की 
ईश्वराने स्वेच्छेने आपलें शरीर बनविले, तरते शरीर बनण्यापूर्वी तो मिराकार होता, असेच सिद्ध होते म्हणूरचं 
परमात्मा कधी शरीर धारण करोत नांही. परंतु निराकार असल्यामुळे साऱ्या जगाला सूक्ष्म कारणांपासून 
स्थूलाकार बनवितो, 

(प्रश्न) ईश्वर सर्वशक्तीमान आहे की नाहीं? 

(उत्तर) आहे. परंतु सर्वशक्तिमान या शब्दाचा जो अर्थतुम्ही समजता तसा तो नाही, परमेश्वर जगाची 
उत्पत्ती, पालन (स्थिती), प्रलय (लव) आदी आणि सर्व जीवांना त्यांच्या पापपुण्यांनुसार यथायोग्य सुखदु:ख 
देण्याची व्यवस्था करण्यात आपल्या कामांमध्ये कोणाचीही किंचितही मदत घेत नाही. अर्थात आपल्या अनंत 
सामध्यनिच तो आपली सर्व कामे पूर्ण करतो. 

(प्रश्न) आम्ही असे समजतो की इश्वर त्याला हवे ते करू शकतो; कारण त्याच्यावर दुसरा कोणी माही. 

(उत्तर) त्याची काय इच्छा आहे? तुम्ही असे म्हणाल की त्याला सर्व काही हवे असते आणितो ते कर 
शकतो. यावर आम्ही तुम्हाला असे विचारतोंकी परमेश्वरस्वतःचा नाश करू शकतो काय? अनेकईश्वरांची 
उत्पत्ती करू शकतो काय ? स्वत: अविद्वान बनून चोरी, व्यभिचार वगैरे पाप कर्मे करून तो स्वत: दु:खीही होऊ 
शकतो काय ? ज्याप्रमाणे या गोष्टी परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावाविरुद्ध आहेत. म्हणून तुमच्या म्हणण्यानुसार 
तो सर्व काही करू शकतो, असे कधी घहू शकतनाही, म्हणून सर्वशक्तिमान या शब्दाचा जो अर्थ आम्ही केला 
आहे तोच बरोबर आहे. 

(प्रश्न) परमेश्वर सादी आहे की अनादी ? 

(उत्तर) परमेश्वर अनादी आहे. ज्याचे आदि काही कारण अथवा समय नसतो त्याला अनादी असे 
म्हणतात. हे सर्व अर्थ पहिल्या समुल्लासामध्ये सांगितलेच आहेत. तेथे पाहावे. 

(प्रश्न) परमेश्वर काय इच्छितो ? १, 

(उत्तर) परमेश्वर सर्वांचे कल्याण आणि सर्वांसाठी मुख इच्छितो पंत स्वतंत्रतापूर्वक तो कोणालाही 
पाप, अपराधावाचून पराधीन करीत नाही. 

(प्रश्न) परमेश्वराची स्तुती, प्रार्थना व उपासना केली पाहिजे की नाही ? 


(नको 

(प्रश्न) स्तुती वगेरे केल्याने इंश्रर आपला नियम मोडून स्तुती, प्रार्थना करणाऱ्याचे पाप मुक्त 
करील काव? 

(उत्तर) नाही, 

(प्रश्न) तर मग स्तुती, प्रार्थना कां, कशासाठी करायची ? 

(उत्तर) स्तुती, प्रार्थना करण्याचे फळ वेगळेच आहे. 

(प्रश्न) तेकोणते ? 


ड्श्क्र श्षरे सातवा समुल्लास 








व स्तुतीमुळे ईश्वराविषयी प्रीती निर्माण होते. त्याच्या गुण-कर्म-स्वभावामुळे आपल्या 

गुणकर्मस्वभावात सुधारणा होऊ शकते. प्रार्थनेने निरभिमानता उत्पन्न होऊन उत्साह बाढतो व साहाव्य मिळते. 
ठ्यासनेने परब्रह्माशी मेळ होऊन त्याचा साक्षात्कार होतो. ळ 
(प्रश्न) हे जरा स्पष्ट करून सांगा. 


(उत्तर) जसे, 
प्रार्थना व उपासना 


व भकास मस्नाविर ६ शुद्धमरपांपत्िद्धम्‌ 
कोषसाच तिका ल्थबळमचा तरत का लीच्या 


सर्माभ्यः ॥१॥ यजु.अ.४०!मं. ८ 

ईश्नराची स्तुती :- तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक, शीत्रकारी व अनंत बलवान आहे. जो शुद्ध, सर्वजन, सवांचा 
अंतर्यामी, सर्वांवर विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध तो परमेश्वर अनादी काळापासून आपल्या अनादी सनातन 
जीवरूपी प्रजेला आपल्या सनातन विद्येने यथावत अ्धांचा बोध वेदांद्रारे करीत आहे. ही सगुण स्तुती झाली. 
परमेश्वरामध्ये जे-जे गुण आहेत त्या गुणांची स्तुती करणे म्हणजे सगुण स्तुती होय. (अकाय) तो परमेश्वर कधी 
शरीर धारण करीत नाही, अधवा जन्म घेत माही. त्याच्यामध्ये छिद्र अथवा व्रण असत नाही, जो नाडीशिरास्नरायूच्या 
बंधनात अडकत नाही आणि तो कध्ची पापाचरण करीत नाही, त्याला क्लेश, दु:ख, अज्ञान हौ कधीही होत 
नाहीत, रगद्वेषादी विकारांपासून तो अलिप्त मानून परमेश्वराची जी स्तुती केली जाते त निर्गुण स्तुती होय. 
परमेश्वरामध्ये जे गुण आहेत तसे गुण-कर्म-स्वभाव आपलेही करणे हे या स्तुतीचे फळ आहे. जसे परमेश्वर 
न्यायी आहे, तसेच आपणही न्यायी व्हावे, असे न करता केवळ भाटाप्रमाणे जो परमेश्वराचे गुण कीर्तन करतो 
पण आपले आचरण सुधारीत नाही त्याचे ते गुणसंकीर्तन व्यर्थ आहे. 

प्रार्थना 


18 

यां मेथां देंबगणा: पितर॑श्वोपासंते । 

तया मामद्य मेधयाउग्नें मेधाबिनं कुरु स्वाहा |॥१॥ पजू. अ. ३२. !४ 

हे अमे ! ज्ञानस्वरूप परमेश्वरा ! तुझ्या कृपेने ज्या बुद्धीची उपासना विद्वान, ज्ञानी व योगी करतात त्याच 
बुद्धीच्या योगाने मला याच वर्तमान काळात तू बुद्धिमान कर. ॥!॥| 

तेजॉइसि तेजो मर्यि घेहि । ब्रीर्य्यमसि ब्रीर्य्ये मर्यि घेहि। 

0 बलं मर्यि घेहि । ओजो5स्योजो मर्यि घेहि। 

न्यतिस मन्युं मर्यि घेहि। सहो$सि सहो मर्यि घेहि ॥२॥ व्जु अ. !९ म. ९ 

हे परमेश्वरा! तू ज्ञानस्वरूप आहेस. कृपा करून माझ्यामध्येही ज्ञानाचा प्रकाश कर. तू अनंत पराक्रमयुक्त 
आहेस. म्हणून आपल्या कृपाकटाक्षाने माझ्यामध्येही पूर्ण पराक्रम धारण करावे. तू अनंत बलयुक्त आहेस 
म्हणून माझ्यामध्येही बल निर्माण कर. तू अनंत सामर्ध्ययुक्त आहेस. तू मलाही पूर्ण सामध्यं दे. तू दुष्कृत्ये व दुष्ट 
माणसे यांच्यावर क्रोध करणारा आहेस. मलाही तू तसाच कर. तू निंदा व स्तुती यांची पर्वा करीत नाहीस आणि 
तुझा अपराध करणाऱ्यांना सहन करतोस. कृपा करून मलाही तसाच करावे. ॥२॥ 


सत्यार्थप्रकाश १ महर्षि दयानंद सरस्वती 








प्र देवं तर्ढु सुप्तस्य तथेवेर्ति । 

'ज्योतिरेकं तन्मे मन: शिवसं&ल्पमस्तु ॥३॥ वज. अ.३ मं. 
हे दयानिधे ! तुझ्या कृपेने माज्ञे मन जागेपणी दूरवर जाते आणि दिव्य गुणांनी युक्त राहते. तेच मन मी 
झोपलो असताना सुपुप्तीत म्हणजे गाढ निद्रेत प्रवेश करते; किंवा स्वप्नात दूरदूर गेल्यासारखा व्यवहार करते. 
सर्व प्रकाशकांचे प्रकाशक असणारे ते एक माझे मन शुभसंकल्पयुक्त म्हणजे स्वत:चे व इतरांचे कल्याण व हित 
चिंतणारे होवो. कोणाचीही हानी करण्याची इच्छा बाळगणारे ते कधीही न होवो. ॥॥३॥| 
येन कमोण्यिपसो मनीषिणो यज्ञे य भला विदथेंधु 
कजव प्रजानां तन्मे झा 
! ज्याच्या साह्याने कर्म करणारे दैरययुक्त विद्वान लोक यज्ञ वयुद्धादी कृत्ये करतात, जे अपूर्व 
सामर्ध्ययुक्त, पूजनीय व प्रजेच्या अंत:करणात बसणारे आहे ते माझे मम शुभ संकल्पाने युक्त होवो. ते सदैव 
प्रमाचिरणाची इच्छा बाळगणारे व अधर्मापासून दूर राहणारे होवो. ॥४॥ 

यत्य़ज्ञानंमुत चेतो धृर्तिश्ठ यज्ज्योतिंरन्तरमृते 

यस्मान्नउक्रते किचन कर्म क्रियते तन्मे मर्न: र कनककीच 
जे उत्कृष्ट ज्ञानाने युक्त आहे, जे इतरांना चेतना देते, निश्चयात्मक वृत्तीचे आहे आणि सर्व प्रजेच्या 
अंतर्यामी असणारा प्रकाशयुक्त आहे, जे अविनाशी आहे, ज्याच्या वाचून कोणी कोणतेही काम करू शकत 
नाही ते माझे मन शुद्ध गुणांची आकांक्षा बाळगणारे व दुष्ट गुणांपासून दूर राहो. ॥५॥ 
येनेदं भूतं भुबेनं भत्रिष्यत्‌ सर्यम्‌ 

येन य॒ज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंडल्पमस्तु ॥६॥ 
हे जगदीश्चरा ! ज्याच्या योगाने सर्व योगी लोक भूत, भविष्य व वर्तमान काळांतील व्यवहार जाणतात, जे 
अविनाशी जीवात्म्याचे परमेश्वाशे मीलन घडवून त्याला स्व प्रकारे त्रिकालज्ञ बनविते, ज्याच्यामध्ये ज्ञान व 
कर्म आहे, पाच ज्ञानेंद्रिये, बुद्धी व आत्मायुक्त असतो, त्या योगरूपी यज्ञाची वृद्धी होते, ते माजे मन योगविजञानयुक्त 
बनून अविद्या आदी क्लेशांपासून दूर राहो. ॥६॥| 

यस्मिच्चचः साम यर्जू णि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभावित्ारा: । 
यस्मिश्चित्त ६ सर्वमोत प्रजानां तन्मे मरन: शिकसंडुल्पमस्तु ॥७॥ 
हे परम विद्रन परमेश्वरा ! तुझ्या कृपेने माझ्या मनामध्ये, रथाच्या चाकाच्या मध्यभागी ठुंब्यामध्ये बसविलेल्या 
आय्यांप्रमाणे, क्रगवेद, यजुर्वेद, सामबेद व ज्यात अथरबंवेदसुद्धा प्रतिष्ठित होतो आणि ज्याच्यामध्ये सर्वज्ञ, 
सर्वव्यापक, प्रजांचा साक्षी चित्त चेतन जाणवते, ते माझे मन अविद्येचा नाश करून सदैव विद्याप्रिय होवो. ॥७॥ 


सुषारथिरश्नांनिब्र 1] 
रवव अत त का घ८॥ा वगु. अ. ३४. तेद 


हे सर्वनियंत्या ईश्वरा ! जे माझे मन लगाम घातलेल्या घोड्यांप्रमाणे अथवा घोड्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या 
सारध्याप्रमाणे माणसांना इकडे-तिकडे अनन्तरीत्या फिरविते, जे हृदयामध्ये प्रतिष्ठित, गतिमान व अत्यंत 


ड्श्वर श्ष्डॅ सातवासमुल्लास 








- ते माजे मन सर्व इंद्रियांना अधर्माचरणा पासून दूर ठेवून धर्मांच्या मागाने सदैव नेईल, अशी कृपा 
तूमाझ्यावर कर. ॥८॥ 
अस्ने नर्य सुपर्था राये अस्मान विश्चौनि देव बयुनांनि विद्वान्‌। 
'ऱ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम 5उ्तिक विधेम ॥१॥ वजु- अ. ४० मं. ६ 
हे सुखदायक स्वप्रकाशस्वरूप सर्वज्ञ परमात्मन ! तू आम्हाला श्रेष्ठ मागनि ने व सर्व प्रज्ञानांची प्राप्ती करून 
दे आणि आमच्यामध्ये जे काही कुटिल पापाचरणरूप आहे त्यापासून दूर करावे. तू आम्हांला पवित्र करावेस 
म्हणून ता डा काह ॥१॥ 
मा नो'महान्त॑मुत क॑ मा न उक्षन्तमुत मा न॑ उद्चितम्‌। 
मा नों बधी: पितरं मोत मातरं मा नं: प्रियस्तन्जो रुद्र रीरिषः॥१॥ 
पजु.अ. (६.१५ 
हे रद्रा ! दुष्टांना त्यांच्या पापाबद्दल दुःखरूपी शिक्षा देऊन त्यांना रडावयास लावणाऱ्या परमेश्वरा! 
आमचे लहानमोठे लोक, गर्भ, माता, पिता आणि प्रिय बंधु वर्ग तसेच शरीराचा नाश करण्यास तू आम्हांला 
प्रेरित करू नकोस. ज्यायोगे आम्ही तुझ्या शिक्षेस पात्र होणार नाही अशा मार्गाने तू आम्हांला चालव. |! 
असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा$मृतं गमयेति ॥ 
शतपथत्रा. प्रपा. (४ ब्रा. ३। क॑, !। व. ३० 
हे परमगुरो परमात्मन ! तू आम्हांला असत्‌ मार्गापासून दूर करून सन्मागनि ने. अविद्यारूपी अंधकारातून 
सोडवून विद्यारूपी सूर्य मिळवून दे; आणि मृत्यूरूपी रोगापासून दूर करून मोक्षाच्या आनंदरूपी अमृताची प्राप्ती 
करून दे. अर्थात ज्या दोषांपासून किंबा दुर्गुणांपासून परमेश्वर मुक्त आहे त्यांपासून आपणांसही अलिप्त समजून 
परमेश्वराची जी प्रार्धना केली जाते ती प्रार्थना विधि निषेधमुख असल्यामुळे ती सगुणनिर्गुणात्मक प्रार्धना होय, 
जी व्यक्ती ज्या गोष्टीसाठी प्रार्थगा करीत असेल तिने त्याप्रमाणे आपले आचरण ठेवले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जसे 
एखादी व्यक्ती सर्वोत्तम बुद्धी मिळावी म्हणून परमेश्वराची प्रार्धना करीत असेल तर तिने आपणाकडून प्रयल 
होईल तितका विद्याव्यासंग केला पाहिजे. म्हणजे असे की, आपल्या पुरुषार्थांची पराकाष्ठा केल्यानंतरच 
परमेश्वराची प्रार्थना करणे उचित होय. 
अशी प्रार्थना कधीही करता कामा नये की, ''हे परमेश्वरा ! तू माझ्या शत्रूंचा नाश कर. मला सर्वात मोठा 
बनव. माझीच प्रतिष्ठा वाढव आणि माझ्या आधीन सर्ब राहतील असे कर.'' अशी प्रार्धना परमेश्वर कधीही 
स्वीकारीत नाही. कारण जेव्हा दोनही शत्रू एकमेकांच्या नाशासाठी ईश्रराची प्रार्थना करीत असतील तेव्हा 
फरमेश्वराने दोघांची प्रार्धना मान्य करून दोघांचा नाश करावा काय ? कोणी असे म्हणेल की ज्याची भक्ती 
अधिक असेल त्याची प्रारधना इंश्रराने ऐकावी. वावर आमचे म्हणणे असे की ज्याची भक्ती कमी असेल त्याच्या 
शत्रूचाही कमी नाश व्हावा. अशा मूर्खपणाच्या प्रार्थना करता-करता एखादा माणूस अशीही प्रार्धना करील की, 
“हे परमेश्वरा ! तू आम्हाला भाकरी भाजून खाऊ घाल. माझे घर झाडून काढ. माझे कपडे धू आणि माझी 
शेतवाडीही कसून दे.'' अशा प्रकारे जे लोक देवावर हवाला ठेवून आळशी होऊन बसून राहतात ते महामूर्ख 


सत्यार्थ प्रकाश १५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 





कक 


च्य जॅ 
नाही. पाहा :- 
कुर्वज्ञेबेह कर्माणि जिजीविषेच्छत < सर्मा: 1 वजु.अ. ४.२ 
परमेश्वर आज्ञा देतो की माणसाने शंभर वर्षे म्हणजे जिवात जीवं असेपर्यंत कर्म करीत जगण्याची इच्छा 
घरावी. (कधीही आळशी बनू नये.) 
पाहा ! सृष्टीमध्ये जितके प्राणी अथवा अप्राणी आहेत ते सर्व आपापली कामे व प्रयत्न करीतच असतात. 
मुंग्या वरे प्राणी सतत प्रयल करीत असतात. पृथ्वी वगेरे सदैव फिरत असतात आणि वृक्ष वोरे सदा वाढतात 
व घटतात. वा गोष्टींवरून माणसानेही धडा घेतला पाहिजे. पुरुषार्धी माणूस पुरुषार्थ करतो त्याला इतर लोक 
साह्य करीत असतात. त्याचप्रमाणे धर्मयुक्त पुरुषार्थ करणाऱ्याला ई श्ररही मदत कांत. जसे काम करणाऱ्या 
माणसास नोकर ठेवतात आळशाला कोणी ठेवत नाही. डोळे असणारा व पाहण्याची इच्छा बाळगणारा असतो 
त्यालाचदाखविले जाते. आंधळ्याला नाही. 
याचप्रमाणे परमेश्ररही सर्वांच्या परोपकाच्या प्रात साह्य करतो. हानिकारक कृत्यामध्ये तो सहायक 
बनत नाही. गूळ गोड आहे असा जप करीत करणाऱ्याला गूळ मिळत नाही किंवा त्याचा स्वादही कधी कळत 
नाही. परंतुगूळाच्या प्राप्तीसाठी जो वल करतो त्याला लवकर किंवा उशीरा गूळ अवश्य मिळतच असतो. आता. 
तिसरी उपासना- 

उपासना 


समाधिनि्धूनमलस्य'चेतसोनिवेशितस्यात्मनि यत्सुखंभजेत्‌। 

न शक्‍यते बर्णयितुंगिरा तदा स्वयन्तदन्त:करणेन गृहाते ॥ मैत्रायण्युपनिषदप्र. ॥ख.४| व. ९। 

हे उपनिषदांतील वचन आहे. समाधीच्या योगाने ज्या पुरुषाचे अविद्यादी दोष नष्ट झाले आहेत, ज्याने 
आत्मस्थ होऊन परमात्म्यामध्ये आपले चित्त लावले आहे त्याला परमात्म्याशी संयोगाचे जे सुं प्राप्त होते 
त्याचे वर्णन वाणीने करता येऊ शकत नाही. कारण जीवात्मा आपल्या अंत:करणाने त्या आनंदाचे ग्रहण 
कसतो. उपासना या शब्दाचा अर्ध जवळ बसणे असा आहे. अश्ंग योगाद्वारे परमात्म्याचे समिपस्थ होणे आणि 
त्याला सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यांमी या रूपांत प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी जे काही करावे लागते ते ते सर्व केले पाहिजे 
त्याला उपासना असे म्हणतात. 

तत्राइहिंसासत्याउस्तेयत्रह्मचर्या$परिग्रहा यमा: ॥ योग. माग. मू ३० 

इत्यादी सूत्र पातंजल योगशात्रातील आहे. उपासमेचा प्रारंभ हाच आहे की उपासना करू इच्छिणाऱ्याने 
कोणाशीही वैर ठेवू जये, सर्वांवर सर्वकाळ प्रेम करावे. खरे बोलावे. कधीही खोटे बोलू नये. चोरी करू नये. 
सदैव सत्य व्यवहार करावा, जितेंद्िय वहावे. विषवलंपट बनू नये. निरभिमानी व्हावे. अभिमान कधीही करू 
नये. कसलाही लोभ धरू नये. हे पाच प्रकारचे वम मिळून उपासनावोगाचे प्रथम अंग आहे. 

शौचसन्तोषतप: स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा: ॥॥ योग. साध. द. ३९ 

राग (मोह) द्वेषाचा त्याग करून आंतरिक आणि पाणी वगैरे साधनांनी बाह्य शुद्धी करावी. धर्मयुक्त 


ड्श्व्र १५६ सातवासमुल्लास 











पुरुषार्थ केल्याने लाभ झाला ठर त्यात आनंद मानू नये आणि हानी ज्ञाली तर दु:ख करू जये. प्रसन्न चित्ताने 
आळस सोडून सदैव पुरुषार्थ करीत असावे. सदोदित सुखदु:ख सहन करावे आणि धर्माचे अनुष्ठान करावे. 
अ्धर्माचे नाही, नेहमी सत्य शास्त्रांचे अध्ययन व अध्यापन करवे. सत्युरुषांचा संग करावा आणि ओम्‌ या 
एका परमेश्वराच्या नावाचा अर्थ समजून नित्य जप करावा. आपल्या आत्म्याला परमेश्वराच्या आज्ञेनुसार 
समर्पित करावे. हे पाच प्रकारचे नियम मिळून उपासने योगाचे दुसरे अंग म्हटले जाते. यानंतरच्या सहा अंगांचे 
वर्णन योगशास्त्रात किंवा 'क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका' या ग्रंथाच्या ठपासना या प्रकरणात पाहून घ्यावे. 
जेव्हा उपासना करावयाची असेल तेव्हा शुद्ध व एकांत ठिकाणी जाऊन आसनात बसुन, प्राणायाम करून 
इंद्रियांना बाह्य विषयांपासून परावृत्त करून मनाला नाभिप्रदेश किंवा हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा किंवा पाठीचे 
मधले हाड इत्यादी स्थानांपैकी कोणत्या तरी एका स्थानावर स्थिर करून आपला आत्मा व परमात्मा यांचे 
चिंतन करून आणि परमात्म्यामध्ये तल्लीन होऊन संयमी व्हावे, 
साधक जेव्हा ही साधना करतो तेव्हा त्याचा आत्मा व अंत:करण पवित्र होऊन तो सत्यपूर्ण होतो. त्याचे 
ज्ञान व विज्ञान नित्य वाढून तो मुक्तीपर्यंत पोहोचतो. जो आठ प्रहरांमध्ये एक घटकाभर जरी अशा प्रकारे ध्यान 
करतो तो सदैव उन्नतीची ्राप्रि करतो. सर्वज्ञत्व आदी गुणांसह चिंतन करून परमेश्वराची उपासना करणे ही. 
सगुणोपासना होय आणि द्वेष, रूप, र्स, गंध, स्पर्श आदी गुणांपासून तो अलिप्त समजून अतिसूक्ष्म आत्म्याच्या 
आत व बाहेर असणाऱ्या सर्वव्यापक परमेश्ररामध्ये दृढ स्थित होणे ही निर्गुणोपासना म्हटली जाते. 
याचे फळ ज्याप्रमाणे थंडीने कुडकुडणारा माणूस असीजवळ जाताच तो थंडीपासून निवृत्त होतो त्याप्रमाणे 
परमेश्वराच्या सान्निध्यात गेल्यामुळे सर्व दोष व दु:खे दूर होऊन परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावाप्रमाणे जीवात्म्याचे 
गुणकर्मस्वभाव पवित्र होतात. म्हणून परमेश्वराची स्तुती, प्रार्थगा व उपासना अवश्य केली पाहिजे. उपासनेची 
इतर फळे आणखी असली तरी उपासनेमुळे आत्म्याचे बळ इतके वाढते की पर्वतप्राय दु:ब कोसळले तरी तो 
घाबरत नाही आणि सर्व काही सहन करू शकेल. ही काय लहानसहान गोष्ट आहे 2 जो परमेश्वराची स्तुती, 
प्रार्थना ब उपासना करीत नाही तो कृतध्न व महापूर्खही असतो. कारण ज्या परमेश्वराने जीवांच्या सुखासाठी पर्व 
पदार्थ निर्माण केले आहेत त्याच्या गुणांना विसरणे, ईश्वरच न मानणे, ही कृतध्नता व पूर्खता आहे. 
ईश्वरास जाणण्याची पद्धति 
(प्रश्न) परेश्वराला कान, डोळे कोरे इंद्रिये नाहीत. तर मग तो इंद्रियांची कामे कशी करू शकतो ? 
(उत्तर) अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षु: स शृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति विश्व न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुख्यं पुरुष पुराणम्‌ ॥१॥ 
कैताद्वेतर. उ. अ. ३ मं. !९ 
हे उपनिषदातील वचन आहे. परमेश्वराला हात नाहीत. पण तो आपल्या सामर्थ्यरूपी हातांनी जगाची 
रचना, ग्रहण करतो. त्याला पाय नाहीत; परंतु तो सर्वव्यापक असल्यामुळे सर्वांहून अधिक वेगवान आहे. 
त्याला डोळे नसले तरी तो सर्वांना यथावत पाहतो. कान नसले तरी सवांच्या गोष्टी ऐकतो, त्याला अंत:करण 
नाही. तरीही तो सर्व जगतास जाणतो. अशा त्या परमेश्वराला अर्वाधसहीत जाणणारा कोणीही नाही. त्यालाच 





सत्यार्थ प्रकाश १५७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





ऱ्ट सर्वश्रेष्ठ व सर्वात पूर्ण असल्यामुळे पुरुष म्हणतात. इंद्रिये व अंतःकरण नसतानाही तो ः 
सामर्ध्याने आपलो सर्व कामे करीत आहे. 

(प्रश्न) अनेक लोक परमेश्वर हा निफ्क्रिय व निर्गुण आहे असे म्हणतात. 

(उत्तर) न तस्य कार्य्यं करणं च जिद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्व रृश्यते। 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥१॥ 
श्षेताश्रतरट: अ. ६मं. ८ 
हे उपनिषदांतील वचन आहे. परमेक्षरापासून कोणतेही तदूप कार्य आणि त्याचे कारण अर्धात 
साधकतम दुसरा अपेक्षित नाही. त्याच्या बरोबरीचा कोणी नाही अथवा. त्याच्याहून अधिक मोठा कोणी 
नाही. त्याच्यामध्ये अनंत ज्ञान, अनंत बळ व अनंत क्रिया म्हणजे सर्वोत्तम शक्ती स्वाभाविकपणे त्याचे 
ठिकाणी ऐकली जाते. परमेश्वर निक्रिय असता तर त्याने जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय या गोष्टी करू 
शकलानसता. म्हणून तो 'विभु', तथापि तो चेतन असल्यामुळे त्याच्यात क्रियाही आहे, 

(प्रश्न) जेव्हा तो एखादी क्रिया करीत असेल तेव्हा ती सान्त असते की अनन्त? 

(उत्तर) जेवढ्या देशकाळामध्ये क्रिया करणे तो उचित समजतो तेवढ्याच देशकालामध्ये तो क्र्या 
करतो. जास्त नाही की कमी नाही. कारण तो विद्वान आहे. 

(प्रश्न) परमेश्वर स्वत:चा अंत जाणतो की नाही ? 

(उत्तर) परमातमा पूर्णज्ञानी आहे. कारण ज्ञान त्यालाच म्हणतात की ज्यामुळे जी वस्तू जशी आहे तशीच 
तिला जाणणे अर्थात जो पदार्थ जसा असेल त्याला तसेच जाणण्याचे नाव ज्ञान आहे. परमेश्वर अनन्त असताना 
त्याला अनन्त समजणे हे ज्ञान आणि त्याविरुद्ध समजणे अज्ञान अर्थात अन्नाला सान्त आणि सान्ताला अनन्त 
समजणे हा भ्रम म्हटला जातो. 'यथार्थदर्शन ज्ञानमिति.' ज्याचा जसा गुणकर्मस्वभाव असेल त्या पदार्थाला 
तसेच जाणून मानणे हे ज्ञान व विज्ञान म्हटले जाते. याच्या उलट असेल ते अज्ञान होय. म्हणून- 

: पुरुषबिशेष ईशर: ॥ योग तू. तमापि. तू. २४ 

जो अविद्यादि क्लेश आणि कुशल-अकुशल, इष-अनिष्ट व मिश्र फलदायक. कर्मांच्या वासनांपासून 

अलिप्त आहे तो सर्व जीवांहून विशेष असण्याने इश्वर म्हटला जातो. 


ईश्वराचे अस्तित्व 
(पश्न) इश्वरासिद्धेः ॥१॥ जळ. अ. तह॒ ९९ प्रमाणाभावाज्ञतत्सिद्धि: ॥श॥ाहाल्यअ.५ मू !० 
सम्बन्थाभावान्नानुमानम्‌ ॥३॥ सांख्य. अ. ५॥ सू. ११. 

प्रत्यक्ष (प्रमाणाने) ईश्वर सिद्ध होत नाही. ॥!।| ज्याअर्थी त्याची सिद्धी प्रत्यक्ष प्रमाणाने होत नाही 
त्याअर्थी अनुमानादी प्रमाणेही लागू होत नाहीत. ॥२॥ व्याफतिसंबंध नसल्यामुळे त्यांचे अनुमानही होऊ शकत 
नाही. अर्थात प्रत्यक्ष व अनुमान ही प्रमाणे जेथे लागू होत नाहीततेथे शब्दप्रमाण वगैरेही लागू होऊ शकत माही. 
म्हणून ईश्वराचे अस्तित्व सिद्ध होऊ शकत माही. ॥३॥ 

(उत्तर) येथे ईश्ररसिद्धिसाठी प्रत्यक्ष प्रमाण नाही; आणि ईश्वर हा जगाचे उपादान कारणही नाही. परमात्मा 


हललतातत्रशाा कक ण १२ सातवासमुल्लास 











| सर्वत्र भरलेला असल्यामुळे त्याचे नाव पुरुष आहे. तसेच जीव हा शरीरामध्ये वास 
क ल्यामुळे त्यालाही पुरुष असे नाव आहे कारण याच प्रकरणात असे म्हटले आहे की, 
पंद्वापत्तिः ॥१॥ सत्तामात्राच्चेत्सवैश्वर्यम्‌ ॥२॥ श्रुतिरपि 


प्रधान कार्य्यत्बस्य ॥।३॥ मांख्.अ.५| सू. ८.९, १२ 

जरपुरुषाला प्रधानशक्तीचा योग होईल तर त्याच्यामध्ये संगापत्ती होईल. याचा अर्थ असा की ज्याप्रमाणे 
प्रकृती सूक्ष्माशी मिळून कार्यरूप झाली आहे, त्याप्रमाणे परमेश्वरही स्थूल होईल. म्हणून परमेश्वर हा जगाचे 
उपादानकारण नसून निमित्त कारण आहे. ॥!॥ जर चैतन्यमय परमेश्वर हे जगाचे उपादानकरण मानले तर जसा 
परमेश्वर समग्र ऐश्र्ययुक्त आहे तसे हे जगही सवश्वरययुक्त झाले पाहिजे. पण तसे ते नाही. म्हणून परमेश्वर जगाचे 
उपादान कारण नाही परंतु निमित्त कारण आहे. 1२॥ कारण उपनिषदांतसुद्धा प्रधानप्रकृती हेच जगाचे उपादान 
कारण आहे असे सांगितले आहे. ॥३॥ जसे, अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी: प्रजा: 

स्वरूपा: ॥ $ताव्र. अ.४| मं. ५ 

हे श्ेताश्रेतर उपनिषदातील वचन आहे. जी जन्मरहित आणि सत्व, रज, तम या तीन गुणांनी युक्त प्रकृती 
आहे तीच आपल्या आकाराच्या योगाने बहुप्रजारूपी होत असते. अर्थात प्रकृती परिणामिनी असल्याने ती 
अवस्थांतर होऊन जाते. वा उलट पुरुष हा अपरिणामी असल्याने त्याचे अवस्थांतर होऊन त्याला दुसर रूप प्राप्त 
होत नाही. तो सदा कूटस्थ निर्विकार राहतो आणि प्रकृती ही सृष्टीमध्ये सविकार व प्रलयामध्ये निर्विकार राहते. 

म्हणून जो कोणी कपिलाचार्यांना अनीश्वरवादी म्हणतो तो स्वत:च अनीश्वरवादी आहे. कपिलाचार्य 
अनौश्वरवादी नाहीत. तसेच मीमांसकांच्या धर्माधर्मीने ईश्वर न्याय वैशेषिकांतसुद्धा 'आत्मा'या शब्दप्रयोगाने ते 
निरीश्वरवादी नाहीत. कारण सर्वजञत्वादि धर्मयुक्त आणि अतति सर्वत्र व्याप्मोति इति आत्मा जो सर्वत्र व्यापक 
आणिसंर्वज्ञादि धर्मयुक्त सर्व जीवांचा आत्मा आहे त्याला मीमांसक, वैशेषिककार व नैयायिक ईश्वरमानतात. 

ईश्वराच्या अवताराचे खंडन 

(प्रश्न) ईश्वर अवतार घेतो की नाही ? 

(उत्तर) नाही. कारण यजुर्वेदात “अज एकपात्? व “सपर्य्यगाच्छुक्रमकायम्‌?. अशा 
वचनांवरून परमेश्वर जन्म धेत नाही, 

(प्रश्न) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भबति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।॥। भ.गौ. अ. ४ इलो. ७ 
भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात की, ''जेव्हा जेव्हा धर्माचा लोप होतो तेव्हा-तेव्हा मी शरीर धारण 
कस्तो!'' 

(उत्तर) ही गोष्ट वेदविरुद्ध असल्यामुळे ती प्रमाण नाही आणि असे असू शकते की श्रीकृष्ण हे धर्मात्मे 
होते आणि ते धर्माचे रक्षण करू इच्छित होते. लपुनेाताणे जन्म घेऊन मी सज्जनांचे रक्षण व दुष्टांचा 
नाश करीन तर त्यात काही वावगे नाही. कारण “ संतां ब्रिभूतय: म्हणजे परोपकारासाठी 
सत्युरुषांचे तन,मन, धन असते. तथापि एवढ्यावरून श्रीकृष्ण ईश्वर होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) जर असे असेल तर जगात ईश्वराचे चोबीस अवतार होतात आणि त्यांना अवतार का मानतात ? 


सत्यार्थप्रकाश १५९ महर्षिदयानंद सरस्वती 

















डी वेदांचा अर्थन -] सांप्रदाविक लोकांनी गैरसमज करून दिल्यामुळे आणि स्वत: 
अज्ञानी असल्यामुळे लोक या भ्रमजालात फसतात आणि अशा अप्रामाणिक गोष्टी बोलतात व त्यांना मानतात. 

(प्रश्न) ईश्वराने अवतार घेतले नसते तर कंस, रावण आदी दुष्टांचा नाश कसा होऊ शकला असता ? 

(उत्तर) पहिली गोष्ट जो जन्मला आहे तो अवशय मरणार. जो ईश्वर अवतारन घेता, शरीर धारण न करता 
जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लव करतो त्याच्या समोर कंस, रावण वगेरे किडामुंगी सारखेही नाहीत. तो सर्वव्यापक 
असल्यामुळे कंस रावणादिकांच्या शरीरांमध्येही परिपूर्ण झाला आहे त्याने त्याचवेळी मर्मच्छेदन करून त्यांचा 
माश करू शकला असता, या अंत गुणकर्मस्वभावयुक्त परमेश्वराला एखाद्या क्षुद्र जीवाला मारण्यासाठी 
जन्ममरणयुक्त बनावे लागते असे म्हणणाऱ्याला मूर्ख या खेरीज दुसरे कोणते विशेषण मिळू शकेल? 

जर कोणी असे म्हणत असेल की भक्तजनांचा उद्धार करण्यासाठी परमेश्वर जन्म घेतो, तर तेही खरे नाही. 
कारण जे भक्तजन ईश्वराच्या आज्ञेनुसार चालतात त्यांचा उद्धार करण्याचे पूर्ण सामर्थ्य ईश्वरामध्ये आहे. पृथ्वी, 
सूर्य, चंद्र आदी विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती व लय या कामांहून कंस रावणादिकांचा वध आणि गोवर्धन पर्वत 
उचलणे ही कामे मोठी आहेत काय ? 

जो कोणी या सृष्टीतील परमेश्वराच्या कामांचा विचार करील त्याला त्याच्या सारखा कोणी झाला नाही व 
होणार नाही, 'न भूतो न भविष्यति', ुक्तिवादाने सुद्धा ईश्वराचा जन्म सिद्ध होत नाही. जर कोणी असे म्हणेल 
की हे अनंत आकाश गर्भात आले किंवा ते मुढीत सामावले, तर ते म्हणणे खरे असू शकत नाही. कारण 
आकाश हे अनंत व सर्वात व्यापक आहे. त्यामुळे ते बाहेर जात नाही अथवा आत येत नाही त्याचप्रमाणे परमेश्वर 
हा अनंत व सर्वव्यापक असल्यामुळे त्याचे येणे-जाणे कधी सिद्ध होऊ शकत नाही, जेथे त्याचे अस्तित्व नसेल 
तेथे जाणे-येणे धडू शकते काय ? तो गर्भात व्यापक नव्हता म्हणून तो बाहेरून गेला ? आणि काय तो बाहेर 
नव्हता म्हणून आतून निघाला ? ईश्वराच्या बाबतीत अशा गोष्टी बोलणे व मानणे हे अडाण्यांखेरीज दुसरे कोण 
करणार ? म्हणून परमेश्वराचे येणे-जाणे व जन्म-मरण या गोष्टी कधीच सिद्ध होऊ शकत नाहीत. म्हणून येशू 
वगैरेही ईश्वराचे अवतार नाही हे समजून घ्यावे. कारण राग, द्ेष, श्ुधा, तृष्णा, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, 
मरण आदी गुणांनी युक्त असल्यामुळे ते माणयेच होते. 

(प्रश्न) इश्रर आपल्या भक्तांचे पाप क्षमा करतो की नाही ? 

(उत्तर) नाही. कारण तो पाप क्षमा करील तर त्याचा न्याव नष्ट होईल; आणि सारी माणसे महापापी 
बनतील. कारण पाप क्षमेची बाब ऐकताच पाप करण्यात त्यांना निर्भयता आणि उत्साह होत जाईल जसे राजा 
अपराध्यांचे अपराध क्षमा करील तर ते अधिक जोमाने मोठमोठे गुन्हे करतील कारण राजा आपला अपराध 
क्षमा करील आणि त्यांनाही विश्वास वाटेल की राजाजवळ आम्ही हातपाया पडून, गयावया करून आपले 
अपराध क्षमा करून बेऊ आणि जे अपराध करीत नाही तेसुद्धा अपराध करण्यात भीती ठेवणार नाही यामुळे 
पाप कण्यात प्रवृत्त होतील म्हणूनच सर्व कर्मांचे यथायोग्य फळ देणे हेच ईश्रराचे काम आहे. क्षमा करणे नव्हे. 

जीवाची स्वतंत्रता 

(प्रश्न) जीव स्वतंत्र आहे की परतंत्र ? 

(उत्तर) आपली कर्तव्यकर्मे करण्यात जीव स्वतंत्र आणि ईश्वरी व्यवस्थेत परतंत्र आहे. 'स्वतन्त्न: कर्ता 
हे पाणिनीय व्याकरणाचे सूत्र आहे. जो स्वतंत्र म्हणजें स्वाधीन आहे तोच कर्ता आहे. 


ड्श्व्र १६० सातवासमुल्लास 








(अश्च) स्वतंत्र कोणाला म्हणावे ? 

(उत्तर) ज्याच्या आधीन शरीर, प्राण, इंद्रिये व अंतःकरण आदी गोष्टी असतात त्याला स्वतंत्र म्हणतात. 
| स्वतंत्र नसेल तर त्याला त्याच्या पापपुण्याचे फळ कधी मिळू शकत नाही. कारण जसे नोकर स्वामीच्या व 
सेना सेनापतीच्या आज़्ेने किंवा प्रेरणेने युद्धामध्ये सैनिक अनेकांना मारून देखील ते' गुन्हेगार ठरत नाहीत. 
त्याचप्रमाणे परमेश्वराच्या प्रेरणेने व आधीनतेने जीवांनी कामे केली तर त्यांना पाप! किंवा पुण्य लागणार नाही. 
त्या फळांचा भोक्ता प्रेरक परमेश्वर होईल स्वर्ग-नरक किंवा सुख-दुःख हे परमेश्वरालाच मिळेल. जर एखाद्या 
माणसाने विशेष शत्राने एखाद्याला मारून टाकले तर तो मारणारा पकडला जातो; आणि त्याला शिक्षा होते. 
शत्राला शिक्षा होत नाही, याचप्रमाणे पराधीन जीव पापपुण्याचा भोक्ता होऊ शकत नाही. म्हणून आपल्या 
सामर्ध्यानुसार कर्म करण्याच्या बाबतीत जीव स्वतंत्र आहे. पण जेव्हा तो पाप करतो तेवहा ईश्वराच्या व्यवस्थेमध्ये 
तो पराधीन असल्यामुळे पापाची फळे भोगतो. म्हणून कर्म करण्याच्या बाबतीत जीव स्वतंत्र असून पापाचे 
दुःखस्वरूप फळ भोगण्याच्या बाबतीत परतंत्र असतो. 

(प्रश्न) परमेश्वराने जीवाला निर्माण केले नसते व सामर्ध्य दिले नसते तर जीव काहीच करू शकला नसता. 
म्हणून परमेश्वराच्या प्रेरणेनेच जीव कर्म करतो ? 

(इत्तर) जीवाची उत्पत्ती कधी झालीच नाही. तो अनादी आहे. जसे जगाचे उपादान कारण आणि. ईश्वरहे 
नित्य आहेत; आणि जीवाचे शरीर व इंद्रियांचे गोलक परमेश्वराने बनविलेले आहेत, पण ते सर्व जीवाच्या 
आधीन आहेत. म्हणून जो कोणी मन, कर्म व वचन यांच्या द्वारे पाप अधवा पुण्य करतो त्यालाच त्याचे फळ 
भोगावे लागते, ईश्वराला नव्हे, 

एखाद्या कारागिराने डोंगरातून लोखंड काढले. ते लोखंड कुणा व्यापाऱ्याने विकत घेतले. त्याच्या 
दुकानातून ते धेऊन लोहाराने त्याची तलवार बनविली. कोणा शिपायाने ती तलवार विकत धेऊन तिने. कुणाला 
तरी ठार मारले. आता या साऱ्या प्रकरणात लोखंड बाहेर काढणारा, ते विकत घेणारा, त्यापासून तलवार 
बनविणाऱ्यांना अथवा तलवारीला राजा शिक्षा करीत माही, तर ज्याने तलवारीने हत्या केली त्यालाच शिक्षा 
मिळते, याचप्रमाणे शरीरादिकांची उत्पत्ती करणारा पसे श्वरत्याच्या कर्मफळांचा भोक्ता होत माही, तर जीवाला 
ती फळे भोगावयास लावतो. परे श्वरच सर्व कर्मे करविणारा असता तर कोणत्याही जीवाने पाप केले नसते. 
कारण पसेश्रर पवित्र व धार्मिक असल्यामुळे तो कोणाही जीवाला पाप काण्याची प्रेरणा देत नाही. म्हणून जीव 
आपली कामे करण्यात स्वतंत्र आहे. ज्याप्रमाणे जीव आपली कामे करण्यास स्वतंत्र आहे, त्याचप्रमाणे परेश्रऱही 
आपली कामे करण्यास स्वतंत्र आहे. 

(प्रश्न) जीव आणि ईश्वर यांचे स्वरूप व गुणकर्मस्वभाव कसे आहेत ? 

(उत्तर) दोघेही चेतनस्वरूप आहेत. दोघांचाही स्वभाव पवित्र, अविनाशी व धार्मिक आहे. परंतु परमेश्वर 
सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिती व लव करतो, सर्वांना नियमात ठेवतो, जीवांना ! पापपुण्याची यथायोग्य फळे देतो, ही 
सर्व धर्मयुक्त कामे करतो. मुलाबाळांना जन्म देणे, त्यांचे पालनपोषण करणे, शिल्यविद्यादि बरीवाईट कामे 
जीव करतो. इश्वरामध्ये नित्यज्ञान, आनंद, अनंत सामर्थ्य इत्यादी : गुण आहेत. तर जीवामध्ये 


सत्यायप्रकाश 7 0द्काणण5प्हकजयानकसल्वत महर्षि दयानंद सरस्वती 














स न्याव:सू.अ.९ आ. त्सूत्र (० 
: सुखदुःखे 


इच्छाद्वेषो प्रयत्नाश्नात्मनो लिज्ञानि॥ वैशेपिक सत्र अ ३! आ. २। सूध् 

या दोन्ही सूत्रांमध्ये (इच्छा ) पदाथांच्या प्राप्तीची अभिलाषा, (द्वेष) दु:खादिकांविषयी अनीच्छा, वेर, 
(प्रयल) पुरुषार्थ, बल (सुख) आनंद, (दु:ख) विलाप, अप्रसन्नता, (ज्ञान) विवेक किंवा जाणणे हे गुण समान 
आहेत. परंतु वैशेषिकामध्ये (प्राण) प्राणवायू बाहेर टाकणे, (अपान) प्राणवायू बाहेरून आत घेणे, (निमेष) 
डोळे मिटणे, (उन्मेष) डोळे उघडणे, (जीवन) प्राण धारण करणे, (मन) निश्चय, स्मरण व अहंकार करणे, 
(गति) गती करणे, (इंद्रिय) सर्व इंद्रियांना चालविणे, (अंतर्विकार) ्चुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदी भिन्न-भिन्न 
विकागांनी युक्त होणे, हे जीवात्म्याचे गुण परमेश्वराच्या गुणांहून भिन्न आहेत. या गुणांद्रारे आत्म्याची प्रचीती 
करावी कारण तो स्थूल नाही. 

जोपर्यंत आत्मा देहात असतो तोपर्यंतचहे गुण व्यक्त होत असतात. आत्मा जेव्हा शरीर सोडून जातो तेव्हा 
हे गुण शरीरात राहत नाहीत. जो असताना जे असते व जो नसताना जे मसते ते त्याचेच गुण असतात. ज्याप्रमाणे 
दिवा आणि सूर्य आदी नसले तर प्रकाश नसतो आणि ते असले तर प्रकाश असतो. याच प्रमाणे जीव व परमात्मा 
यांचे विशेष ज्ञान त्यांच्या गुणांद्वारे होत असते, 

(प्रश्न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी आहे. त्यामुळे भविष्यातील गोष्टी त्याला कळतात. तो जसे ठरवील तसेच 
जीव करणार. यावरून जीव स्वतंत्र नाही, तसेच ईश्वर जीवाला शिक्षाही देऊ शकत नाही. कारण ईश्वराने 
आपल्या ज्ञानाने ठरविले असेल तेच जीव करतो. 

(उत्तर) ईश्वराला त्रिकालदर्शी म्हणे हे मूर्खपणाचे काम आहे. कारण जो होऊन राहत नाही, त्याला 
भूतकाळ आणि जो मध्या नाही पण नंतर असणार आहे, त्याला भविष्यकाळ असे म्हणतात. काय ईश्वराला 
झालेले ज्ञान नाहीसे होते आणि आता नसलेले ज्ञान भविष्यकाळी होते ? म्हणून परमेश्वराचे ज्ञान सदैव एकरस, 
अखंडित व ते वर्तमानकाळाप्रमाणे विद्यमान असते. भूत व भविष्य हे काळ जीवांसाठी आहेत. होय, जीवांच्या 
कर्मांच्या संदर्भात ईश्वरामध्ये त्रिकालज्ता असते मात्र स्वयंभावाने नाही ज्याप्रमाणे जीव स्वतंत्रपणे कर्म करतो 
त्याचप्रमाणे सर्वजञतेने श्र सर्व काही जाणतो आणि इंश्रर जसे जाणतो तसे जीव करतो. अर्थांत भूत, भविष्य 
व वर्तमान यांचे ज्ञान व फळ देण्याच्या बाबतीत ईश्वर स्वतंत्र आहे. परंतु जीवाला धोडेसे वर्तमान काळाचे ज्ञान 
आणि कर्म करण्याचे स्वाकंय असते. ईश्वराचे ज्ञान अनादी असल्यामुळे त्याला जसे कर्माचे ज्ञान आहे, तसेच 
शिक्षा करण्याचे त्याचे ज्ञानही अनादी असते. त्याचे दोनही ज्ञान सत्य आहेत काव कर्मज्ञान खरे आणि दंडज्ञान 
खोटे असे कधी असू शकते ? म्हणून यात काहीही दोष येत नाही. 

(प्रश्न) जीव हा शरीरात वेगळा विभु आहे की पॅरिच्छिन्न ? 

(उत्तर) जीव हा परिच्छिन्न आहे. तो विभु असता तर जागृती, स्वप, सुघुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, 
वियोग, जाणे, येणे हे कधीही होऊ शकले नसते. म्हणून जीवाचे स्वरूप अल्पज्न, अल्प म्हणजे सूक्ष्म आहे. 
ईश्वर हा अत्यंत सूक्ष्मात सूक्ष्मतर आहे. तो अनंत सर्वज्ञ व सर्वव्यापक स्वरूप आहे. म्हणून जीव व परमेश्वर यांचा 
व्याप्यव्यापक संबंध आहे. 


ड्श्कर १द्रे सातवा समुल्लास 
अजया... 








न ज्या जागी एक वस्तू असते त्याच जागी दुसरी वस्तू राहू शकत नाही. म्हणून जीव व ईश्वर यांचा 
संयोग संबंध असू शकतो. परंतु व्याप्य व्यापक संबंध असू शकत नाही. 

(उत्तर) हा नियम समान आकाराच्या पदार्थांच्या बाबतीत लागू होतो. असमान कृतींना मध्ये लागू होत. 
नाही. ज्याप्रमाणे लोखंड स्थूल व अमी सूक्ष्म असतो; त्यामुळे लोखंडामध्ये अमी व विद्युत व्यापक होऊन 
एकाच अवकाशात दोघेही राहतात त्याप्रमाणे जीव हा परमेश्वराहून स्थूल व परमेश्वर हा जीवाहून सूक्ष्म असल्याने 
परमेश्वर व्यापक व जीव हा व्याप्य आहे. जीव आणि ईश्वर यांच्यात हा जसा व्याप्य-व्यापक संबंध आहे तसेच 
सेव्य-सेवक, आधार-आधेय, स्वामी-भृत्य, राजा-प्रजा, पिता-पुत्र वौरे संबंध त्यांच्यामध्ये आहेत. 

व समीक्षा 

(प्रश्न) ब्रह्म आणि जीव हे वेगवेगळे आहेत की एक आहेत ? 

(उत्तर) वेगवेगळे आहेत. 

(प्रश्न) ते जर वेगवेगळे असतील तर प्रज्ञानं ब्रह्मा ॥॥१॥ ऐतेय. ५! ३ 

अहं ब्रह्मास्मि ॥२॥ वृद्धा.2. !!£ !० तत्त्वमसि॥।३॥ छादोग. पपा. ६ लं. ८ व. ७ 

अयमात्मा ब्रह्म ॥४॥ माणू व. २ वेदांतील या महावाक्यांचा अर्थ काय आहे ? 

(उत्तर) ही वेदवाक्ये नसून ब्राह्मण गंथांतील वचने आहेत आणि सत्यशास्रांमध्ये त्यांना कोठेही महावाक्य 
म्हटलेले नाही. अर्थात ब्रह्म प्रकृ ज्ञानस्वरूप आहे. (अहम्‌) मी (प्रहम) म्हणजे बरह्मस्थ (अस्मि) आहे. येथे 
तात्स््योपाधि आहे. उदाहरणार्थ “मशन: क्रोशन्ति” याचा अर्ध 'मंच ओरडतात' असा करावयाचा 
असतो, मंच हे जड पदार्थ असल्याने त्यांच्यामध्ये ओरडण्याचे सामर्थ्य नसते. म्हणून त्या वाक्याचा अर्ध 
'मंचकावरील माणसे ओरडतात' तसेच या बाबतीतही समजावे. 

कोणी म्हणेल को, "सर्वच पदार्थ ब्रहमम्थ आहेत. मग पुन: जीवाला ब्रह्मस्थ म्हणण्यात काय वैशिष्ट्य 
आहे?" याचे उत्तर असे की सर्व पदार्थव्रह्मस्थ आहेत पांतु जीव जसा साधर्मययुक्त व निक्टस्थ आहे तसे अन्य 
कोणी नाही आणि जीवाला ब्रह्माचे ज्ञान होऊन मुक्तीमध्ये तो ब्र्माशी साक्षात्संबंधात राहतो. म्हणून जीव हा 
ब्रह्माशी तात्स्य अथवा तत्सहचारितोपाधि म्हणजे जीव हा ब्रह्माचा सहचारी आहे. म्हणून जीव आणि ब्रह हे 
एकनाहीत, 

“मी बहा एक आहोत” असे जेव्हा कोणी म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्ध, ''मी व हा अविरोधी आहोत." 
याचप्रमाणे जो जीव समाधिस्थ होऊन परमश्वरामध्येप्रेमबद्ध होऊन निमम होतो तो असे म्हणू शकतो की “मी 
आणिब्रह्म एक म्हणजे अविरोधी, एक अवकाशस्थ आहोत.'” जो जीव परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुसार 
आपले गुणकर्मस्वभाव करतो तोच साधर्म्यामुळे ब्रह्माशी आपली एकता आहे, असे म्हणू शकतो. 

(प्रश्न) बो तर. 'तत्तवमसि' (तत्‌) ब्रह्म (त्व) तू जीव (असि) आहेस. म्हणजे हे जीवा, तृते ब्रह आहेस. 
याचा अर्थ कसा कराल? 

(उत्तर) तुम्ही 'तत्‌' शब्दाचा अर्थ काव करता ? 

(प्रश्न) “ब्रह्म. 


सत्यार्थ प्रकाश १६३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





हअननसस्खडख्ख्े€ क  ेस्कलडबख्ख् खड; 

















(उत्तर) जे अनुवृत्ती कोठून आणली ? 

(प्रश्न) “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म” या उपनिषदातील पूर्व 
वाक्यातून ब्रह्म शब्दाची अनुवृत्ती आली आहे. 

(उत्तर) तुम्ही हे छांदोग्य उपनिषद पाहिलेच नाही. ते तुम्ही पाहिले असते तर तेथे ब्रह्म शब्द 
वापरलेलाच नाही, परंतु, मग तुम्ही खोटे का बोलता? परंतु छांदोग्य उपनिषदात “सदेव सोम्येदमग्र 

म? ॥ छां. परवा. ६। खं. २! ब. असा पाठ आहे. तेथे ब्रह्म हा शब्दच नाही, 

(प्रश्न) तर मग तुम्ही 'तत्‌' या शब्दाचा अर्थ काय करता ? 

(उत्तर) स य एषोणिमैतदात्म्यमिद « सर्ब तत्सत्य « स आत्मा तत्त्वमसि 
श्रेतकेतो इति। छांदोय प्रपा. ६। खं. ८!व. ७ 

तो परमात्मा जाणण्यास योग्य आहे. तो अत्यंत सूक्ष्म आणि साऱ्या जगाचा व जीवाचा आत्मा आहे. तोच 
सत्यस्वरूप असून स्वत:चा आत्मा स्वत:च आहे. हे श्रेतकेतो, प्रियपुत्रा ! *तदात्मकस्तदन्तर्यामी 
त्बमसि त्या अंतर्यामी परमेश्वराने तू युक्त आहेस. हाच अर्थ उपनिषदांशी अविरोधी आहे. कारण, 

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो$न्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
आत्मनो$इन्तरोयमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ माध्यदिन बृहदा. उर. (४ ६: ७३२ 

हे बृहदारण्यकातील वचन आहे. महर्षी याज्ञवल्क्य आपली पली मैत्रेयीला सांगतात की, ''हे मैत्रेयी, 
परमेश्वर आत्म्यामध्ये म्हणजे जीवामध्ये स्थित आहे; आणि जीवात्म्याहून भिन्न आहे. पण मूढ जीवात्मा हे 
जाणत नाही की तो परमात्मा माझ्यामध्ये व्यापक आहे. ज्या परमेश्वराचे शरीर जीवात्मा आहे, म्हणजे 
ज्याप्रमाणे शरीरात जीव राहतो त्याचप्रमाणे जीवांमध्ये परमेश्वर व्यापक आहे; जीवात्म्यांहून भिन्न राहन जो 
जीवांच्या पाप पुण्यांचा साक्षीदार होऊन व जीवांना त्यांच्या कर्मानुसार फळे देऊन नियमात ठेवतो तोच 
अविनाशी परमात्मा तुझाही अन्तर्यामी आत्मा आहे, म्हणजे तुझ्यामध्ये व्यापक आहे, त्याला तू जाण.'' 
उपनिषदाच्या इत्यादी वचनांचा कुणी अन्यथा अर्थ करू शकतो काय? 

'अयपात्मा ब्रह्म' म्हणजे समाधिदशेत जेव्हा योग्याला परमेश्वराचा साक्षात्कार घडतो तेव्हा तो म्हणतो 
की, “हा जो माझ्यामध्ये व्यापक आहे तोच ब्रह्म सर्वत्र व्यापक आहे. म्हणून आजकालचे जे वेदांती जीव व 
ब्रह्माची एकता करतात त्यांना बेदांतशास्र समजलेले नाही." 

(प्रश्न) अनेन आत्मना जीवेनानुप्रत्रिश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 

हा. प्रपा. ६। खं. ३। व. २ 
तत्सष्टवा तदेवानुप्राज्िशत्‌॥ तैतिरंय. ब्रहार. व. ६ 

परमेश्वर सांगतो की, “मी सारे जग आणि शरीर यांची रचना करून जगामध्ये व्यापक आणि जीवरूप 
होऊन, शरीरामध्ये प्रविष्ट होऊन नाम व रूप यांची व्याख्या करीन.” !।१॥ परमेश्वराने ते जगत व शरीर निर्माण 
करून तोच त्यात प्रविष्ट झाला. ॥२॥ इत्यादी श्रुतींचा दुसरा अर्थ कसा करू शकाल ? 

(उत्तर) तुम्हाला पद, पदार्थ व वाक्यार्थ यांचे ज्ञान असते तर तुम्ही असा अनर्थ कधीच केला नसता. 
कारण येथे असे समजावे एक प्रवेश आणि दुसरा अनुप्रवेश अर्धात नंतर केलेला प्रवेश म्हटला जातो. शरीरामध्ये 





ड्श्बर ऱ्द्ड सातवा समुल्लास 


क नशशशुशााा॒ा॒अजजज4शगगकयाययागअखसखस्ख्य्ययसयवाम्ग्यँकखे व्ख्सेाू.बूब4ूे.... 





| झालेल्या जीवासह अनुप्रविशप्रमाणे होऊन वेदांदरारे सर्व नामरूपादी विद्येचा प्रकाश करतो. परमेश्वर 
शरीरामध्ये जीवाचा प्रवेश घडवून आणि जीवामध्ये स्वत: अनुप्रविष्ट होऊन राहतो. 'अनु' या शब्दाचा अर्ध 
समजला असता तर तुम्ही असा विपरीत अर्ध कधी लावला नसता. 

(प्रश्न) *सो$यं देवदत्तो यो उष्णकाले काश्या रष्ट: स इदारनी प्रावृट्समये 
मधुरायां दृश्यते” म्हणजे जो देवदन्त उन्हाळ्यात काशीमध्ये पाहिला होता त्यालाच मी पावसाळ्यात 
मथुरेमध्ये पाहत आहे. या ठिकाणी काशी देश व उष्णकाल आणि मधुरा देश व वर्षांकाल या गोष्ट सोडून देऊन 
केवळ शरीराकडे लक्ष दिल्यास देवदत्त लक्षित होत आहे. या भागत्यागलक्षणेद्वारे परमेश्वराच्या परोक्ष देश, 
काळ, माया या उपाधी आणि जीवाचा हा देश, काळ, अविद्या व अल्यज्ञता वा उपाधी सोडून देऊन चैतन्याकडे 
लक्ष दिले असता दोघांमध्ये एकच ब्रह्मवस्तू लक्षित होते. भागत्यागलक्षणेमध्ये काही भाग ग्रहण करून व 
काही भाग सोडून देणे असे आहे जसे मर्वज्ञत्वादी वाच्यार्थ ईश्वरामधील आणि अल्यज़त्वादी वाच्यार्ध 
जीवामश्रील सोडून देन (दोहोमधील) चैतन्य मात्र लक्ष्यार्थाचे ग्रहण केले असता अददैत सिद्ध होते. यावर काय 
सांगू शकाल ? 

(उत्तर) प्रथम तुम्ही असे सांगा की तुम्ही जीव आणि ईश्वर नित्य आहेत असे मानता की अनित्य ? 
(प्रश्न) हे दोन्ही ठपाधिजन्य कल्पित असल्यामुळे ते अनित्य मानतो, 

(उत्तर) त्या उपाधीला नित्य मानता की अनित्य ? 

(प्रश्न) आमच्या मते, 


तोतशी बि अिवतेतात तोपण: 1 
अबिद्या : षडस्माकमनादय: ॥।१॥ हिदाललेशसंगरह, ए.६३ 


कार्य्योपाधिरयं जीव: कारणोपाधिरीश्वर: । 

कार्य्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो$बशिष्यते ॥२॥ 3र्‍ुभूरिरकाश अ. !। इलो. ६१ 

'संक्षेपशादिक' व 'शारीरिकभाष्यं' यांतील या कारिका आहेत. आम्ही वेदान्ती सहा पदार्थांना अनादी 
मागतो. ते असे:- एक जीव, दुसरा ईश्वर, तिसरे बाह्य, चौथा जीव व ईश्वर यांच्यातील विशेष भेद, पाचवा 
अविद्या, अज्ञान आणि सहावा अविद्या व चेतन यांचा योग. पंतु त्यातही एक ब्रह्म अनादी -अनंत असून इतर 
पाच पदार्थ अनादी सांत जसा प्रागभाव होतो तसे आहेत. जोपर्यंत अज्ञान असते तोपर्यंत हे पाच असतात; आणि 
तोपर्यंत यांच्या प्रारंभीचे ज्ञान होत नसते. म्हणून अनादी असे म्हणतात. पण जेव्हा ज्ञान होते तेव्हा ते माश 
होतात. म्हणून सांत म्हणजे नाशवान म्हटले जाते. 

(उत्तर) हे तुमचे दोन्ही इलोक अशुद्ध आहेत. कारण अविद्येच्या योगाशिवाय जीव आणि मायेच्या 
योगाशिवाय इश्वर तुमच्या मताने सिद्ध होऊ शकत नाही. अविद्या त्यामुळे तश्चितोयोग: हा जो सहावा पदार्थ 
तुम्ही गणला तो राहिला नाही कारण तो माया जीव व ईश्वरामध्ये चरितार्थ झाला आणि ब्रह्म तथा माया व 
अविद्या यांच्या योगाशिवाय ईश्वर बनत नाही. ईश्वराला अविद्या व ब्रह्म यांच्याहून वेगळे समजणे व्यर्थ 
आहे. म्हणून तुमच्या मतानुसार ब्रह्ल व अविद्या हे दोनच पदार्थ सिद्ध होऊ शकतात. सहा पदार्थ सिद्ध 
होऊ शकत नाहीत. 


सत्यार्धप्रकाश १६५ महर्षि दयानंद सरस्वती 














स्ट तुमचे प्रथम कार्योपाधीपासून व कारणोपाधीपासून जीव व: इईश्षराचे अस्तित्व सिद्ध करणे तेव्हाच होऊ 
शकते की जेव्हा अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव अशा सर्वव्यापक ब्रह्मामध्ये अज्ञान सिद्ध करल. जर 
ब्रह्माच्या एका स्थानामध्ये स्वाश्रय व स्वविषयक अज्ञान अनादी संत्र आहे असे मागाल तर सर्वद्रह्म शुद होऊ 
शकणार नाही आणि जेव्हा एका भागात अज्ञान मानाल तर ते परिच्छिन्न झाल्याने इकडून तिकडे येत-जात 
राहील. ते अज्ञान जेथे-जेथे जाईल तेथील ब्रह्म अज्ञानी बनेल आणि ज्या-ज्या स्थानाला ते ब्रह्माला सोडून 
जाईल त्या त्या ठिकाणचे ब्रह्म ज्ञानी होत राहील तर काही ठिकाणच्या ब्रह्माला अनादिशुद् ज्ञानयुक्‍्त म्हणू 
शकणार नाहीत आणि अज्ञानाच्या सीमेतील ब्रह्माला अज्ञानाची जाणीव होईल. अशा प्रकारे सज्ञानी ब्रह्म व 
अज्ञानी ब्रह्म असे आतील व बाहेरील ब्रह्माचे तुकडे होतील. 

तुम्ही जर असे म्हणाल की होऊ द्या तुकडे त्यने ब्रह्माची काव हानी होणार? तरब्रह्म अखंडं नाही आणि 
ते अखंड आहे असे मानले तरत अज्ञानी नाही ज्ञानाचा अभाव अथवा विपरीत ज्ञान हाही गुण असल्यामुळे तो 
कोणत्या तरी दरव्याशी नित्य संबेदरित असणार. तसे असेल तर समवाय संबंध असल्याने तो कधी अनित्य होऊ 
शकत नाही. ज्याप्रमाणे शरीराच्या एका भागामध्ये फोड झाला असता त्याचे दुःख सर्वत्र पसरते त्याप्रमाणे 
ब्रह्माच्या एका स्थानात अज्ञान, सुख-दु:ख व क्लेश निर्माण झाल्यास सार ब्रह्म दु:खादिकाच्या अमुभवाने युक्त 
होईल. मग संपूर्ण ब्रह्म शुद्ध आहे असे तुम्हीच म्हणू शकणार नाही, 

याच प्रमाणे कार्योपाधीच्या म्हणजे अंत:करणाच्या उपाधीच्या योगाने ब्रह्माला जीव मानाल तर आम्ही 
असे विचारतो की ब्रह्म हे व्यापक आहे की परिच्छिन् ? तुम्ही जर ब्रह्म व्यापक म्हणाल व उपाधी परिच्छित्न 
म्हणाल, म्हणजे एकदेशीय व पृथक्‌-पृथक्‌ आहे तर अंत:करण इकडून- तिकडे जाते-येते की नाही ? 

(उत्तर) अंत:करण इकडे-तिकडे जात-येत राहते. 

(प्रश्न) अंत:करणाबरोबर ब्रह्मही फिरते की स्थिर राहते ? 

(उत्तर) ते स्थिर राहते. 

(पश्न) जेवहा अंत:करण ज्या-ज्या स्थानाला सोडते तेव्हा त्या-त्या स्थानातील शुद ब्रह्म अज्ञानरहित 
आणिख्या स्थानी जाईल त्या त्या ठिकाणेच शुद ब्रह्म अज्ञानी बनत असणार. म्हणजे ब्रह्म हे एका क्षणी. ज्ञानी 
तरदुसऱया क्षणी अज्ञानी होत राहणार. यामुळे मोक्ष व बंध हेही क्षणभंगुर बनतील. ज्याप्रमाणे एकाने पाहिलेले 
दुसऱ्याला आठवण करू शकत नाही त्याप्रमाणे काल' पाहिलेल्या अथवा ऐकलेल्या गोष्टीचे वा वस्तूचे ज्ञान 
आज राहू शकत नाही. कारण ज्यावेळी पाहिले-ऐकले होते तो काळ वते स्वान दुसरे होते आणि. ज्यावेळी 
त्याचे स्मरण केले जाते तेव्हा तो काळ वते स्थान दुसरे असते. 

तुम्ही म्हणाल की ब्रह्म एक आहे. मग ते सर्वज्ञ का नाही ? तुम्ही म्हणाल की अंत:करणे भिन्न-भिन्न 
आहेत त्यामुळे ते सुद्धा भिन्न-भिन्न होऊन जात असे. परंतुते अंत:करण जड ( अचेतन) आहे त्यात ज्ञान असू 
शकत नाही. तुम्ही असे म्हणाल की केवळ ब्रह्माला अथवा केवळ अंत:करणाला ज्ञान होऊ शकत: नाही; परंतु 
अंत:करणस्थ चिदाभासाला ज्ञान होते तरीसुद्धा अंत:करणाद्वारे चैतन्यालाच ज्ञान होते. तर ते नेत्रादिकांदरारे थोडे 
थोडे ज्ञान का होते ? म्हणून कारणोपाधी व कार्योपाधी यांच्या योगाने ब्रह्मच जीव व ईश्वर बनू शकणार नाहीत. 





ड्श्बर १६६ सातवा समुल्लास 








हि ईश्वर हेब्रह्माचे नाव आहे त्या ब्रह्माहून भिन्न असणारा अनादी, अनुत्यन्न व अमृतस्वरूप जो आहे त्याचे 
नावजीव आहे. 

तुम्ही असे म्हणाल की जीव हे चिदाभासाचे नाव आहे. पण तो क्षणभंगुर असल्याने तो नष्ट होऊन जाईल 
तेव्हा मग मोक्षाचे सुख कोण उपभोगणार ? म्हणून ब्रह्म हे जीव आणि जीव हा ब्रह्म कधी झाला नव्हता, ज्ञालेला 
नाही व होणार नाही. 

(प्रश्न) तर मग *खदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌॥ या छांदोग्य उपनिषदातील 
वचनाप्रमाणे अद्रेतसिद्धी कशी होणार ? आमच्या मते ब्रह्माहून वेगळे असे सजातीय, विजातीय व स्वगत 
अवयवादी भेद नसल्यामुळे एक ब्रह्मच सिद्ध होते. जीव हा दुसरा आहे तर मग अद्वेतसिद्धी कशी होऊ शकेल? 

(उत्तर) या भ्रमात पडून तुम्ही का घाबरता ? 'विशेष्य-विशेषण' विद्येचे ज्ञान प्राप्त करा. त्याचे फळ काय 
आहे ? तुम्ही म्हणाल की 'व्यावर्त्तकं विशेषणं भवतीति" म्हणजे विशेषण भेदकारक असते. तर तुम्ही एवढे 
आणखी मान्य करा की 'प्रव्तक प्रकाशकमापि विशेषणं भवतीति' म्हणजे विशेषण हे प्रवर्तक व प्रकाशकही 
अमतेतेव्हा अद्ैतहेबरह्माचे विशेषण आहे हे लक्षात घ्या. यातील व्यावर्तक धर्म हा आहे की गत वस्तू म्हणजे 
जे अनेक जीव व तत्त्वे आहेत त्यांच्यापासून तो ब्रह्माला वेगळे करतो आणि विशेषणाचा प्रकाशक धर्म हा आहे 
कीब्रह्म हे एक असल्याची तो प्रवृत्ति करतो. जसे 'अस्मिन्नगरेएद्रितीयो धनाढ्य देवदत्त: । अस्या सेमायामद्रितीय: 
शूरबीरो विक्रमसिंह: ॥' एकाने दुसऱ्याला सांगितले की या नगरामध्ये देवदत्त हा अँद्रितीय धनाढ्य आहे; आणि 
या सैन्यात विक्रमसिंह हा अद्वितीय शूर आहे. यावरून काय सिद्ध होते की या नगरात देवदत्तासारखा. दुसरा 
ध्रगाढ्य आणि या सैन्यात विक्ररमिहासारखा दुसरा शुरवीर कोणी माही. त्यांच्याहून कमी प्रतीचे तर आहेत. 
त्याचप्रमाणे पृथ्वी आदि जड पदार्थ, पशु पक्षी वोरे प्राणी आणि झाडे झुडुपेही आहेत त्यांचा निषेध केलेला 
नाही. त्याचप्रमाणे जीव अथवा प्रकृती ही ब्रह्मासारखी नाहीत. परंतु ब्ह्माहून ती कमी प्रतीची तर आहेत. 

यावरून असे सिद्ध होते की ब्रह्म सदेव एक आहे आणि जीव व प्रकृतिस्थ तत्वे अनेक आहेत. त्यांच्याहून 
वेगळे ब्रह्मच एकत्व सिद्ध करणारे अद्ैत अधवा अद्वितीय हे विशेषण आहे. या विशेषणाने जीव किंवा प्रकृती व 
कार्यरूपी जगत यांचा अभाव आणि निषेध होऊ शकत नाही. ते सर्व आहेत. परंतुते ब्रह्माच्या बरोबरीचे नाहीत 
यावरून अद्रैतसिद्धी आणि नद्रैत सिद्धीला बाधक होत आहे. उगीच गोंधळून जाऊ नका. विचार कत आणि 
समजून घ्या. 

(प्रशन) ब्रह्माचे सत; चित्‌व आनंद आणि जीवाचे अस्ति, भाति व प्रियरूपने एकता होत आहे. मग तुम्ही 
अद्वैताचे खंडन का करता? 

(उत्तर) किंचित साधर्म्य मिळाल्याने त्या दोघांमध्ये एकत्व प्रस्थापित होऊ शकत नाही उदाहरणार्थ, पृथ्वी 
हीजड आणि दृश्य आहे; तसेच जल; अमी वगैरेही जड वद्य आहेत. एवढ्यानेच त्यांच्यात एकता होत माही. 
त्यांच्यात वैधर्म्य म्हणजे भेद करणारे परस्परविरोधी गुणही आहेत. उदाहरणार्थ, पृथ्वीमध्ये गंध, रुक्षता, 
काठिण्य इत्यादी गुण आहेत. जलामध्ये र्स,द्रवत्व, कोमलत्व वगेरे गुण आहेत. तर अमीमध्ये रूप,दाहकत्व 
आदी गुण आहेत. त्यामुळे तीन पदार्थांचे संभवत नाही. त्याचप्रमाणे माणसे व किडे डोळ्यांनी पाहतात, तोंडाने 
खातात व पायांनी चालतात तधापि माणसाची आकृती त्याला दोन पाय असतात तर किड्यांना अनेक पाय 





सत्यार्थप्रकाश १६७ महार्षि दयानंद सरस्वती 








्ट त्याचप्रमाणे परमेश्वरामध्ये असणारे अनंत ज्ञान, आनंद, बळ, क्रिया, निभ्रांतित्व व सर्वव्यापकत्व हे 
गुण जीवाच्या अल्यज्ञान, अल्पबल, अल्यस्वरूप, भ्रांतित्व व परिच्छिननत्व वगरे सर्व गुणांहून ब्रह्माचे गुण 
भिन्न असल्यामुळे जीव व परमेश्ष हे एक माहीत. शिवाव त्यांची स्वरूपेही भिन्न आहेत. (परमेश्वर अत्यंत सूक्ष्म 
आहे तर जीव त्याच्याहून थोडा स्थूल आहे.) 

(प्रश्न) अथोदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति । ते. त. तहा. अ. ७ 

द्वितीया द्वै भयं भवति॥ वह. त. !। ४२ 

हे बृहदारण्यक उपनिषदातील वचन आहे. जो कोणी ब्रह्म आणि जीव यांत थोडाही भेद करतो त्याला भय 
प्राप्त होते. कारण दुसऱ्यापासूनच 'भय होते. 

(उत्तर) याचा अर्थ हा नाही. जो जीव परमेश्वराचे अस्तित्व नाकारतो अथवा परश्वर हा एका देश व काल 
यांमध्ये परिक्ठ्न आहे असे समजतो, जो परमेश्वरी आज्ञेचे उल्लंघन करतो आणि त्याच्या गुणकर्मस्वभावाविरुद्ध 
वागतो अथवा दुसऱ्या माणसाशी वैर करतो त्याला भव प्राप्त होते. कारण द्वितीय बुद्धी म्हणजे ईश्वराशी माझा 
काही संबंध नाही तसेच कुण्या माणसाला म्हणतो की “तुला मी कस्पटासमान समजत नाही, तू माझे काहीही 
करू शकत माहीस,'' असे म्हणून दुसऱ्याचे नुकसान करतो व त्याला दु:ख देतो या गोष्टींमुळे माणसाला त्या 
जीवाला इतरांचे भय वाटू लागते आणि ज्यांच्यामध्ये सर्व प्रकारचा अविरोध असतो तर ते एक आहेत जसे 
जगात म्हटले जाते की देवदत्त, यज्ञदत्त व विष्णुमित्र हे एक आहेत त्याचा अर्थ त्यांच्यात कसलाही विरोध माही, 
बिरोध असल्यास दुःख व विरोध नसल्यास सुख प्राप्त होते. 

(पशन) ब्रह्म व जीवाची एकता किंवा अनेकता असते किंवा कधी दोघे मिळून एक होतात वा नाही, सदैव 
भिन्न असतात की त्यांच्यामध्ये कधी एकत्वही होते ? 

(उत्तर) थोड्या वेळापूर्वी या प्रश्नाचे काहीसे उत्तर दिले आहे. साधर्म्य आणि अन्वयभावाने ऐक्य होते; 
उदाहरणार्थ, आकाशापासून मूर्त द्रव्ये जड असल्यामुळे व आकाशापासून ती केव्हाही वेगळी राहत नसल्यामुळे 
ती भिन्न नाहीत, त्यांच्यात एकत्व आहे; आणि आकाशाचे विभू, सूक्ष्म, अरूप, अनंत आदी गुणांनी युक्त व 
पूर्वदरव्ये परिच्छितर दृ्यत्व इत्यादि वैधम्यनि त्यांच्यात भिन्नता येते. अर्थात ज्याप्रमाणे पृथिव्यादी द्रव्ये आकाशाहून 
कधी वेगळी राहत नाहीत. कारण अन्वय म्हणजे अवकाशाशिवाय मूर्त द्रव्य राहू शकत नाही आणि त्यांच्यात 
व्यतिरेक, म्हणजे त्यांची स्वरूपे भिन्न आहेत म्हणून त्यांच्यात पृथक्‌त्व किंवा वेगळेपण आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्म 
व्यापक असल्यामुळे जीव व पूथिव्यादी द्रव्ये त्याच्या पासून वेगळी राहत नाहीत. परंतु स्वरूपतः ती कधीच एक 
होत नसतात. ज्याप्रमाणे घर बांधण्यापूर्वी माती, लाकूड व लोखंड वगैरे पदार्थ वेगवेगळ्या ठिकाणी आकाशातच 
असतात. घर बांधल्यानंतरही ते आकाशातच असतात आणि धर नष्ट झाल्यानंतर म्हणजे घराचे सारे सामान 
वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन पडल्यानंतरही ते आकाशातच आहेत. अर्धात तीन्ही काळांत ते आकाशापासून 
वेगळे होऊ शकत नाहीत आणि स्वरूपत: भिन्न असल्यामुळे ते व आकाश कशी एक नव्हते, नाहीत व नसतील. 
याचप्रमाणे जीव आणि जगातील सर्व पदार्थ परमेश्वराने व्याप्त असल्यामुळे स्वरूप भिन्न असल्याने ते 
परमात्म्यापासून तीनही काळी भिंत्न आणि कधीही एक होत नाहीत. 

आजकालचे वेदांती लोक काण्या (तिरळ्या) माणसांप्रमाणे अन्ववाकडेच जाते आणि सर्व एकच आहे 


ड्श्वर क्ट सातवासमुल्लास 











- समजतात. व्यतिरेक भावाठून सुटण्याविरुद्ध झाली आहे. असे एकही द्रव्य नाही की ज्यामध्ये सगुणता 
बनिर्गुणता, अन्वय व व्यतिरेक, साधर्म्य व वैधर्म्य आणि सामान्य व विशेषण हे भाव नाहीत. 
परमेश्वराचे सगुणत्व ब निगुणत्व 

(प्रश्न) परमेश्वर सगुण आहे की निर्गुण ? 

(इत्तर) तो दोनही प्रकारचा आहे. 

(प्रश्न) एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकतात ? एकाच पदार्थांमध्ये सगुणत्व व निर्गुणत्व हे दोन्ही गुण 
कसे राहू शकतात? 

(इत्तर) ज्याप्रमाणे जडडचे (अचेतनाचे) रूप आदी गुण आहेत आणि चेतनाचे ज्ञानादी गुण जडा (अचेतना) 
मध्ये नाहीत त्याप्रमाणे चेतामध्ये इच्छादी गुण आहेत आणि रूपादी जड (अचेतना) चे गुण त्यात नाहीत. 
म्हणून 'यद्गुणैस्सह वर्तमान तत्सगुणम्‌ ", 'गुणेभ्यो यनिरगतं पृथ्ूतं तनिर्गुणू' जो गुणांसहित असतो 
त्याला सगुण आणि जो गुणरहित असतो त्याला निर्गुण असे म्हणतात. आपापल्या स्वाभाविक गुणांनी युक्त 
आणि दुसऱ्या विरोधी गुणांनी रहित असल्यामुळे सर्व पदार्थ सगुण व निर्गुण असतात. ज्याच्यामध्ये केवळ 
निगुणित्व अथवा केवळ सगुणत्व आहे असा एकही पदार्थ नाही. परंतु एकातच सगुणता व निर्गुणता सदा 
विद्यमान असते. याचप्रमाणे परमेश्वर आपल्या अनंत ज्ञान, बल आदी गुणांनी युक्त असल्याने सगुण आणि 
जडाचे रूपादी गुण व जीवाचे द्रेषादी गुण यापासून वेगळा असल्याने तो निर्गुण म्हटला जातो. 

(प्रश्न) जगामध्ये निराकाराला निर्गुण व साकाराला सगुण म्हणतात. अर्थात परमेश्वर जेव्हा जन्म घेत नाही. 
तेव्हा तो निर्गुण आणि जेव्हा अवतार घेतो तेव्हा तो सगुण म्हटला जातो ? 

(उत्तर) ही कल्पना केवळ अज्ञानी व अविद्वान लोकांची आहे. ज्यांच्याजवळ विद्या नसते ते लोक 
पशुप्रमाणे वाटेल ते बरळत असतात. स्त्रिपात ज्वर झालेला माणूस काहीतरी बरळत असतो. तसेच हें 
अविद्वानचे म्हणणे किंवा लेखास निरर्थक समजले पाहिजे. 

(प्रश्न) परमेश्वर आसक्त आहे की विरक्त ? 

(इत्तर) दोयातही नाही कारण आसक्ती ही आपल्यापासून भिन्न त्त पदार्थांविषयी असते. पातु पामेश्वराहून 
कोणताही पदार्थ वेगळा किंवा उत्तम नाही असे म्हणून त्याच्यामध्ये आसक्तीचा संभव नाही. जो प्राप्त असलेल्या 
वस्तूचा त्याग करतो त्याला विरक्त म्हणतात. ईश्षर सर्वव्यापक असल्यामुळे तो कोणत्याही वस्तूला सोडू शकत 
नाही. म्हणून त्याला विरक्तही म्हणता येत नाही. 

(प्रश्न) ईश्वराला इच्छा असते की नाही ? 

(उत्तर) तशी इच्छा नाही कारण अप्राम, उत्तम व जिच्या प्राप्नीने विशेष सुख होते अशा वस्तूविषयी इच्छा 
होत असते. परमेश्वराला कोणताही पदार्थ अग्र नाही. त्याच्याहून कोणीही उत्तम नाही आणि तो पूर्ण सुखयुक्त 
आहे. म्हणून त्याला सुखाची अभिलाषाही नाही, म्हणून इश्वरामध्ये इच्छा संभवनीय नाही. मात्र त्याच्यामध्ये 
ईक्षण म्हणजे सर्व प्रकारच्या विद्यांचे दर्शन आणि साऱ्या सृष्टीची निर्मिती करणे म्हटली जाते. ती ईक्षण होय 


इत्यादी संक्षिप्त विषयाद्वाराच सज्जन लोक पुष्कळ विस्तार करून घेतील. 
सत्यार्थ प्रकाश १६९ महार्षिदयानंद सरस्वती 








र्य उत्पत्ति व त्यांचे नित्यत्व 

आता! क वेदांचा विषय लिहित आहे. 

यस्माहचो' अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मांदरषाकंषन। 

सार्मानि यस्य लोमॉन्यथेर्वाक्िरसो मुखे स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः स्विंदेज 
खः ॥ अथव. कां. १०१ प्रण. २३ असु. १मं. २०॥; अथर्व. कां. १०) सू. ७! मं. २० 

ज्या परणेश्वरापासून क्रव्वेद, वजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद प्रकाशित झाले तो कोणता देव आहे ? याचे 
उत्तर असे की जो सर्वांना उत्पन्न करून धारण करीत आहे तो परमात्मा (वेदांचा प्रकाशकर्ता) आहे. 

स्वॅयम्भूर्याथातथ्यतोडर्श्वांन ध्य न्‌ र : ॥ यजु. अ. ४०) मं. ८ 
जो स्वयंभू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर आहे तोच सनातन जीवरूपी प्रजेच्या 
कल्याणासाठी यथावत रीतिपूर्वक वेदांदराे सर्व विद्यांचा उपदेश करीत आहे. 

(प्रश्न) परमेश्वराला तुम्ही निराकार मानता की साकार? 

(उत्तर) आम्ही पमेश्वराला निराकार मानतो. 

(प्रश्न) जर तो निराकार आहे तर विना मुखाने वर्णोच्चार केल्याशिवाय वेदविद्येचा उपदेश कसा 
झाला असेल ? कारण वर्णांचा उच्चार करण्यासाठी तालू आदी स्थान आणि वाणी आदिचा प्रयल 
अवश्य व्हावा लागतो. 

(उत्तर) परमेश्वर सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापक असल्यामुळे जीवांना तो आपल्या व्यापतीने वेदविद्ेचा 
उपदेश कण्यात त्याला मुष्वादीची आवश्यकता नाही. कारण आपल्याहून वेगळ्या असलेल्या दुसऱ्या माणसाला 
बोध कणण्यासाठी मुख, जिव्हा आदी द्वार व वरणोच्चाराची गरज असते. स्वत:साठी कांही त्यांची गरज नसते. 
कारण मुख व जीभ यांचा वापरन करताही मनामध्ये अनेक व्यवहारांचे चितन व शब्दोच्चारण होत राहत. अते. 
कामांमध्ये बोटे धालून पाहा. मुख, जिव्हा, तालू आदी स्थानाचे कसे-कसे शब्द होत आहेत. याच पद्धतीने 
जीवांना अंतर्यामी रूपाने उपदेश केला आहे. मात्र केवळ इतरांना समजावून सांगण्यासाठी शब्दांचा उच्चार 
करण्याची आवश्यकता आहे. परमेश्वर निराकार व सर्वव्यापक आहे. तो आपल्या अधिल वेदविद्येचा उपदेश 
जीवस्थ स्वरूपाने जीवात्म्यामध्ये व्यक्त करतो. मग तो माणूस आपल्या तोंडाने उच्चार करून इतरांना ऐकवतो, 
म्हणून ईश्रगमध्ये हा दोष येऊ शकत नाही, 

(प्रश्न) ईश्वराने कोणाच्या आत्मयामध्ये केव्हा वेदांचा प्रकाशकेला ? 

(उत्तर) अग्ने बा क्रग्बेदो र्बा बायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामजेद: ॥ 

शेत.ग्रपा. !(ब्रा.'५,क.८। व.३. 
प्रथमत: सृष्टीच्या प्रारंभी परमेश्वराने अमी, वायू, आदित्य व अंगिरा या क्र्षींच्या आत्म्यांमध्ये एका - 
एकावेदाचा प्रकाश केला. 

(प्रश्न) योवैत्रह्यमाणं बिदधाति पूर्व योबैवेदांदव प्रहिणोति तस्मै ॥ तश. अ. !८ 

उपनिषदाच्या या वचनामध्ये ब्रह्माच्या हृदयात वेदांचा उपदेश केला आहे. मग असी आदी क्रषींच्या 
आल्म्यांमध्ये असे का म्हटले आहे? 


ड्श्व्र १७० सातवा समुल्लास 











रं ब्रह्लाच्या आत्म्यामध्ये अमी आदी क्षोदरारे वेदांची स्थापित केला गेला. मनुस्मृतीत काय म्हटले 
आहेते पाहा :- 

अग्निबायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। 

ःसामलक्षणम्‌॥ मट. अ. !!ऱलो २३ 

परमेश्वराने आदी सृष्टीमध्ये मनुष्यांना उत्पन्न करून असी आदी चार महषींद्रारा चारही वेद ब्रह्मास 
प्राप्त करविले आणि त्या ब्रह्माने असी, वायू, आदित्य व अंगिरा यांच्याकडून क्रग्‌, यजु:, साम व अथर्व 
वेदांचे ग्रहण केले. 

(प्रश्न) त्या चार क्रषींमध्येच वेदांचा प्रकाश केला. इतरांमध्ये केला नाही. यावरून ईश्वर पक्षपाती 
होत आहे. 

(उत्तर) तेच चौघे इतर सर्व जीवांहून अधिक पवित्र आत्मे होते. इतर कोणी त्यांच्यासारखे नळते. म्हणून 
पवित्र विद्येचा प्रकाश त्याच्यातच केला. 

(अश्न) कोणत्याही देशाच्या भाषेत वेदांचा प्रकाश न करता तो संस्कृतमध्येच का केला ? 

(उत्तर) कोणत्याही देशाच्या भाषेत वेदांचा प्रकाश व्यक्त केला असता तर ईश्रर पक्षपाती ठाला असता. 
कारण विशिष्ट प्रादेशिक भाषेत वेदांचा प्रकाश केला गेला असता तर वेदांचे अध्ययन व अध्यापन त्या 
प्रदेशातील लोकांना सोपे गेले असते आणि इतर विदेशातील लोकांना अवधड झाले असते. म्हणून संस्कृतात 
वेद प्रकाश झाला जी कोणत्याही देशाची भाषा नाही आणि ती वेदभाषा अन्य सर्व भाषांचे मूळ आहे. 
तिच्यामध्येच वेदांचा प्रकाश केला. ज्याप्रमाणे ईश्वराची पृथ्वी आदी सृष्टी सर्व देश व त्या देशांचे रहिवासी 
यांच्यासाठी एकसारखीच आहे आणि सर्व शिल्यविद्यांचे कारण आहे त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या विद्येची 
भाषासुद्धा सारखी असली पाहिजे की त्यायोगे सर्व प्रदेशांतील लोकांना तिचे अध्ययन-अध्यापन करण्यासाठी 
समान परिश्रम करावे लागते. यावरून परमेश्वर पक्षपाती होत नाही हे सिद्ध होते. शिवाय संस्कृत ही सर्व भाषांचे 
मूळ आहे. 

(प्रश्न) वेद ईश्ररकृत आहेत, अन्यकृत नाहीत याचे काव प्रमाण? 

(उत्तर) जसा ईश्वर पवित्र, सर्व विद्या जाणणारा, शुद्ध गुणकर्मस्वभाव, न्यावी, दयाळू वरे गुणांनी युक्त 
आहे, तसेच ज्या ग्रंथात ईश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुकूल लिखाण असेल तोच ग्रंथ इश्चरकृत, दुसरा नाही. 
ज्यामध्ये सृष्टिक्रम, प्रत्यक्षादी प्रमाणे, आप्त पुरुष व पवित्रात्मे यांचे व्यवहाराविरद्ध काही सांगितलेले नसेल ते 
ईश्चरोक्त समजावे जसे ईश्वराचे निर्भ्रम ज्ञान असते तसे ज्या ग्रंथात भ्रांतिरहित ज्ञानाचे प्रतिपादन आहे तो 
ईश्चर्रणीत आहे. जसा परमेश्वर आहे व त्याने जसा सटटिक्रम ठेवला आहे त्याच्या अनुशंगाने ज्या ग्रंथात ईश्वर, 
सृष्टी, कार्य, कारण आणि जीव यांच्याविषयी प्रतिपादन असेल तो परमेश्वरोक्त ग्रंथ असतो आणि ते प्रतिपादन 
प्रत्यक्षादी प्रमाण विषयाशी आणि अविरुद्ध शुद्धात्याच्या स्वभावाच्या विरुद्ध अस्ता कामा नये. याप्रकारचे वेद 
ग्रंथ आहेत. दुसरे बायबल, कुराण वगैर ग्रंथ असे नाहीत. त्याचे स्पष्ट विवेचन बायबल व कुराण यांच्या 
विषयीच्या प्रकरणांत म्हणजे तेराव्या व चौदाव्या समुल्लासांत करण्यात येईल. ६ 
सत्यार्थप्रकाश १७१ महर्षि दयानंद सरस्वती 

रब 














डो वेद ईशवराकडून होण्याची आवश्यकता कांहीही नाही. कारण माणसे हळूहळू आपले ज्ञान वाढवून 
असेग्रंथ करून घेतील. 

(उत्तर) माणसे ते काम कधीच करू शकत नाहीत. कारणाशिवाय काराची उत्पत्ती असंभव आहे. 
उदाहरणार्थ, जंगली माणसे भोवतालची सृष्टी पाहूनसुद्धा विद्वान होत नाहीत. जेव्हा त्यांना कुणी शिक्षक मिळतो 
तेव्हाच ते विद्वान होतात आणि सध्याही दुसऱ्याकडून शिक्षण घेतल्याशिवाय कोणी विद्वान होत नाही. याचप्रमाणे 
परमेश्वराने सुटीच्या प्रारंभीच्या त्या चार क्र्षींना वेदविद्या शिकविली नसती तर सर्व लोक अडाणीच राहिले 
असते. एखाद्या मुलाला जन्मापासून एकांत प्रदेशात, अडाणी लोकांमध्ये किंवा पशुंच्या संगतीत ठेवले तर तो 
जशी संगत आहे तसाच होईल. जंगलात राहणारे भिल्ल वगैरे लोक हे याचे उदाहरण आहे. 

जोपर्यंत आर्यावर्त देशातून विद्येचा प्रसार झाला नव्हता तो पर्यंत इजिप्त, ग्रीस व युरोपीय देश यांच्या 
लोकांमध्ये विद्येचा प्रसार मुळीच झालेला नव्हता. तसेच युरोपातून कोलंबस वगैरे लोक जोपयंत अमेरिकेत गेले 
नव्हते तोपर्यंत तेथील रहिवासी हजारो, लाखो, करोडो वर्षांपासून अडाणी व विद्याहीनच राहिले होते, आता. 
त्यांना उत्तम शिक्षण मिळाल्याने ते विद्वान बनले आहेत, याचप्रमाणे सृष्टीच्या प्रारंभी परमेश्वराकडून विद्या व 
शिक्षण मिळाल्याने माणसे उत्तरोत्तर काळात विद्वान झाले आहेत, 

स पूर्बेघामपि गुरु: कालेनानबच्छेदात्‌ ॥। योग. तु. लमाबियादे सू. २६ 

ज्याप्रमाणे आजकाल आपण अध्यापकांकडून शिक्षणच घेऊन विद्वान बनतो त्याचप्रमाणे सृष्टीच्या 
प्रांभी उत्पन्न झालेल्या अमी आदी क्रपींचा गुरू म्हणजे शिकविणारा परमेश्वर आहे कारण जसे जीव 
व प्रलयामध्ये ज्ञानरहित होतात तसा परमेश्वर होत नाही, त्याचे ज्ञान नित्य आहे, म्हणून त 
कार्य कधीच धडत नसते हे निश्चितपणे ओळखले पाहिजे. 

(प्रश्न) वेद संस्कृत भाषेत प्रकट झाले आणि अमी आदी क्रपीलोक तर संस्कृत भाषा जाणत नव्हते. मग 
त्यांना वेदांचा अर्ध कसा जाणला ? 

(उत्तर) परे श्रराने त्यांना तो जाणवून दिला. तसेच धर्मात्मा, योगी, महर्षीलोक हे जेव्हा-जेव्हा ज्याचा 
ज्याचा अर्थ जाणून घेण्याच्या इच्छेने ध्यानस्थ होऊन परमेश्वराच्या स्वरूपात समाधीस्थ झाले तेव्हा -तेव्हा 
परमेश्वर त्यांना हव्या असलेल्या मंत्रांचे अर्थ समजावून दिले. अशाप्रकारे जेव्हा अनेकांच्या आत्म्यांमध्ये 
वेदार्थाचा प्रकाश पडला तेव्हा क्रषीमुनींनी ते अर्थ आणि क्रीमुनींचे इतिहासपूर्वक ग्रंथ तयार केले. त्यांचे नाव 
ब्राह्मण म्हणजे ब्रह्म जे वेद त्याच्या व्याख्यानाचे ग्रंथ असल्याने ब्राह्मण नाव झाले. आणि, 

क्रषयो मन्त्रदृष्टय: मन्त्रान्सम्प्रादुः ॥ रित अ. !। मं. २० 

ज्या-ज्या मंत्राथनि दर्शन ज्या-ज्या कीला झाले आणि ज्याच्या आधी त्या मंत्राचा अर्ध कोणीच 
प्रकाशित केला नव्हता, तो अर्थ त्यांनी लावला आणि इतरांनाही शिकविला सुद्धा म्हणून जो कुणी क्रर्षिना मंत्र 
कर्ता संबोधतात त्यांचे म्हणणे मिथ्या समजावे. 

(प्रश्न) वेद कोणत्या ग्रंथांचे माव आहे ? 

(उत्तर) कळू, यजु:, साम व अधर्व या चार ंत्रसंहितांचे नाव वेद असे आहे. अन्यगरंथांचे नाव वेद नाही. 





ड्फ्बर १७२ सातवा समुल्लास 





(पश्च) 'मन्त्रत्राह्मणयोबेदनामधेयम्‌? ॥। शरजा-ररिऱट !। !॥ इत्यादी कात्यायनादिकृत 
प्रतिज्ञासूत्रादींचा अर्थ तुम्ही काय कराल ? 

(उत्तर) पाहा ! मंत्रसंहिता ग्रंथाच्या प्रारंभी आणि अध्यायाच्या शेवटी अनादिकाळापासून वेद हा सनातन 
शब्द लिहिला जात आला आहे. तसे ब्राह्मण ग्रंथाच्या प्रारंभी अथवा अध्यावाच्या शेवटी कोठेही लिहिलेले 
नाही. निरुक्तामध्येही, 

इत्यषि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम्‌ ॥ नि. अ. ५ खं. ३,४ 

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि॥ उधध्याया अ ४ ए.२ सू. ६६ 

हे पाणिनीय सूत्र आहे. यावरूनही हे स्पष्ट विदित होते की वेद हा मंत्रभाग असून ब्राह्मण हा व्याख्याभाग 
आहे. या बाबतीत विशेष जाणून घेण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी माझा “ 
हाग्रंथ पाहावा. तेथे मी अनेक प्रमाणाच्या विरुद्ध असल्याने हे कात्यायनाचे वचन होऊ शकत नाही, असेच 
सिद्ध केले आहे. कारण तसे मानले तर वेद सनातन कधीच ठरू शकत नाहीत. कारण ब्राह्मणग्रंथांमध्ये अनेक 
क्री, महर्षी व राजा इत्यादिकांचे इतिहास दिले आहेत; आणि इतिहास ज्याचा असेल तो त्याच्या जन्मानंतरच 
लिहिला जातो. म्हणून तो ग्रंथही त्याच्या जन्मानंतर तयार होतो. वेदांमध्ये कोणाचाही इतिहास नाही परंतु विशेष 
ज्या ज्या शब्दापासून विद्येचा बोध होतो त्या त्या शब्दाचा प्रयोग केला आहे. त्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट 
माणसाचे नाव, विशेष कथा प्रसंग यांचा उल्लेख वेदात नाही. 

(प्रश्न) वेदांच्या किती शाखा आहेत ? 

(उत्तर) एक हजार एकशे सत्तावीस. 

(प्रश्न) शाखा काय म्हटली जाते ? 

(उत्तर) व्याख्यानाला शाखा म्हणतात. 

(प्रश्न) जगात विद्वान लोक वेदांच्या अवयवभूत विभागांना शाखा मानतात. ढ 

(उत्तर) थोडासा विचार कराल तर बरे. कारण जितक्या शाखा आहेत त्या आश्वलायन आदी क्रषींच्या 
नावाने प्रसिद्ध आहेत; आणि मंत्रसंहिता परमेश्वराच्या नावाने प्रसिद्ध आहेत. ज्याप्रमाणे चारही वेदांना परमेश्ररकृत 
मागतात त्याप्रमाणे आश्वलायनी वगेरे शाखांना त्या त्या क्रषीने तयार केलेल्या मानतात; आणि सर्व शाखांमध्ये 
मंत्रांना प्रतीक समजून त्यांचे निरूपण केले&आहे. जसे, तैत्तिरीय शाखेमध्ये “इघे त्वोर्जे त्ेति* इत्यादी 
प्रतीके धरून विवेचन केले आहे. परंतु वेदसंहितांमध्ये अशा प्रकारची प्रतीके ठेवलेली म्हणून परमे श्वरकृत 
चारही वेद हे मूळवृक्ष आणि आश्चलायन आदी सर्व शाखा क्रषिमुनीकृत आहेत. त्या परमेश्वरकृत नाहीत. ज्यांना 
या विषयाची अधिक माहिती हवी असेल त्यांनी “क्रग्बेदादिभाष्यभूमिका? पाहावी. 

ज्याप्रमाणे आई-बाप आपल्या मुलांबर कृपादृष्टी ठेवून त्यांची उन्नति इच्छितात त्याचप्रमाणे परमेश्वराने 
सर्व मानवांवर कृपा करून वेदांना प्रकाशित केले आहे त्यामुळे माणसाने अविद्यारूपी अंधरकाराच्या भ्रमजाळातून 
आपली सुटका करून विज्ञानारूप सूर्याला प्राप्त होऊन अत्यंत आनंदात राहावे आणि विद्येची व मुखांची 
अभिवृद्धी करीत जावे. 


(प्रश्न) वेद नित्य आहेत की अनित्य ? 
सत्यार्थ प्रकाश १७३१ * महर्षि दयानंद सरस्वती 





डं वेद नित्य आहेत. कारण परमेश्वर नित्य असल्यामुळे त्याचे ज्ञानादी गुणही नित्य आहेत. नित्य 
पदार्थांचे गुण, कर्म, स्वभाव नित्य व अनित्य, द्रब्यांचे अनित्य होत असतात. 
(प्रश्न) काय हे पुस्तक देखील नित्य आहे ? 

(उत्तर) नाही. कारणग्रंध हा कागद व शाई यांनी बनलेला असतो. तो नित्य कपा होऊ शकणार? परंतु 
जे शब्द, अर्थ व संबंध आहेत ते नित्य आहेत. 

(पश्न) ईश्राने त्या करषींना ज्ञान दिले असेल आणि त्या ज्ञानाच्या आधारे त्या लोकांनी वेद तयार 
केले असतील? (क 

(उत्तर) ज्ञान हे जञेयावाचून होत नाही. गाकादी छंद, घडूजादी व उदात्त-अनुदात्त आदी! स्वरांचे यांची 
जञानपूर्वक गाकयादी हंदाच्या निर्माण करण्यात सर्वज्ञ परमेश्वराशिवाय कुणाचे सामर्थ्य नाही की अशा प्रकारचे 
सर्वजञाययक्त शात्र बनवू शकेल. होव, वेदांचे अध्ययन केल्यानंतर व्याकरण, निरुक्त, छंद इत्यादी ग्रंथ क्रषीमुगींनी 
अनेक विद्यांचा प्रकाश सर्व लोकांना मिळावा यासाठी रचले. जर परमेश्वराने वेदांचा प्रकाश केला नसता तर 
कोणालाही काहीही करता आले नसते. म्हणून वेद हे परमेश्वरोक्त आहेत. वेदांनुसार सर्व लोकांनी चालले 
पाहिजे आणि ज्याने कोणी कोणास विचारले की तुमचे मत काय आहे ? त हेच उत्तर द्यावे की आमचे मत वेद, 
म्हणजे जे काही वेदात सांगीतले आहे त्यालाच आम्ही मानतो. 

आता या पुढील भागात सृष्टिविषयी लिहिणार आहोत. वर' संक्षेपाने ईश्वर व वेद विषयाचे व्याख्यान 
केले आहे. 


मुनिबर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा *सत्वार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झालां. 


म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 


सातवांसमुल्लास 














<< स्थिती व प्रलय यांसंबंधी लिहावयाचे आहे. 


क मिकडसधाच लल हाडी त 1 
: परमे व्योंमन्त्सो झक्न बेद यदिं ब्रा न जेदै ॥१॥ र. १.०]. १२९११. 

हे अह्ू-मनुष्या ! ज्याच्या पासून ही विविध सृष्टी प्रकाशित झाली आहे, जो तिचे. धारण करतो व प्रलय 
करतो, जो या जगाचा स्वामी आहे व ज्या सर्वव्यापकामध्ये हे सारे जग उत्पत्ति, स्थिती व लय यांना प्राप्त होते, 
तोच परमात्मा आहे. त्याला तू जाण आणि दुसऱ्या कोणालाही सृष्टिकर्ता मानू नको. ॥!|| 

तम॑ आसीत्तमंसा कल ळत सॅलिलं सर्वेमा स्‌ ॥ 

म्‌ ॥॥२७ क.म.!०) तू. (२९ मं. 

हेरे जग सूष्टिच्या पूर्वी अंधकाराने वे्लेले आणि रात्रीरूप जाणण्यास अयोग्य, असे हे अवकाशरूपी 
सारे जग जसे तुच्छ म्हणजे अनंत परमे श्ररासमोर एका स्थानामध्ये अंधाराने आच्छादलेले होते. नंतर परमेश्वराने 
आपल्या सामर्थ्याने त्याला कारण रूपांतून कार्यरूप बनविले. ॥२॥ 

हिरण्यगर्भ: समंअर्ततताग्रे भूतस्य॑ जात: पतिरेक आसीत्‌। 

स दांधार पृथिवीं 'केस्मे देवाय हविर्षा जिघेम ॥॥३॥ ३ म १० (२! म.२ 

हेमनुष्यानो ! जो सूर्यादी: पदार्थांचा आधार आणि या उत्पन्न झालेल्या व पुढे उत्पन्न होणाऱ्या 
जगाचा एक अद्वितीय स्वामी, तो परमेश्वर वा जगाच्या उत्पत्ती पूर्वी विद्यमान होता. ज्याने पृथ्वीपासून सूर्यापरयंत 
संपूर्ण जग उत्पन्न केले आहे त्या परमेश्वराची प्रेमाने भक्ती करीत असावे. ॥३॥ 

पुर्रष$ ऐवेद * सर्व यद्भूतं प आणीक 

उतार्मृतत्जस्येशांनो डा बू अ शमर 

हे मनुष्यांनो ! जो सर्वांमध्ये पूर्ण व्यापक पुरुष आणि. जो नाशरहित कारण व जीवाचा स्वामी आहे, जो 
पृथिव्यादी जड पदार्थ व जीव यांहून निराळा आहे तोच पुरुष (परमेश्वर) या सर्व भूत, भविष्य व वर्तमान 
काळांतील जगाचा रचविता आहे. ४॥ 


सत्यार्थ प्रकाश १७५ महर्षिदयानंद सरस्वती 











न्न बा इमानि भूतानि जायन्ते येत जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंब्रिशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म ।॥॥५॥॥ दैतिरीयोपनि. भूगु. अनु. ! 
ज्या परमेश्वराच्या रचनेने ही सारी पृथिव्यादी भूते उत्पन्न होतात, ज्याच्या योगाने ती जगतात व ज्याच्यामुळे 
लयाला जातात तेच ब्रह्म होय. त्याला जाणण्याची इच्छा करा. ॥५॥ 

जन्माद्यस्य यत: ॥। शरीरिकसू अ. !!ए. १|सू.२ 

ज्याच्या योगाने वा जगाची उत्पत्ती, स्थिती व लय होतात तेच ब्रह्म जाणण्यास योग्य आहे. 
(प्रश्न) हे जग परमेश्वरापासून उत्पन्न झाले आहे की दुसऱ्यापासून ? 

(उत्तर) निमित्त कारण परमात्म्यापासून उत्पन्न झाले आहे परंतु याचे उपादान कारणती प्रकृती आहे. 
(प्रश्न) काय प्रकृती परमेश्वराने उत्पन्न नाही केली काय ? 

(उत्तर) नाही ती अनादी आहे. 

(प्रश्न) अनादी कोणास म्हणतात आणि किती पदार्थ अनादी आहेत? 

(उत्तर) ईश्वर, जीव आणि जगाचे कारण या तीन गोष्टी अनादी आहेत. 

(प्रश्न) या विधानाला काव प्रमाण आहे? 


(उत्तर) शहना सर्खाया समानं वृक्ष परिंधस्जाते। 
: पिव्येल स्वादत्त्यनैश्रच्चन्यो अभिचाकशीति ॥१॥ 
झ.मं.॥ सू. ६४,मं. २० 


(ह) ब्रह्म आणि जीवे दोघे (सुपर्णा) चैतन्य व पालनशक्ती आदी गुणांनी सारखे (सयुजा) व्याप्य- 
व्यापक भावाने संयुक्त. (सखाया) ते एकमेकांचे मित्रतायुक्त, सनातन अनादी आहेत आणि (समान) या 
दोधांप्रमाणेच (वृक्षम्‌) अनादी मूलरूप कारण व शाखारूप कार्य यांनी युक्त वृक्ष म्हणजे तो स्थूल होऊन 
प्रलयामध्ये छिन्नभिन्न होऊन जातो. तो तिसरा अनादी पदार्थ आहे. या तिथांचे गुण, कर्म व स्वभावसुद्धा अनादी 
आहेत. (तयोरल्य:) या जीव व ब्रह्म यांपैकी जो जीव आहे तो या वृक्षरूपी विश्वातील पापपुण्याच्या फळांचा 
(स्वादु अत्ति) उत्तम भोक्ता आहे मात्र दुसर परमात्मा आहे (अनश्चन) कर्मफळांना भोगत नसून चारी बाजूंनी 
म्हणजे आत व बाहेर सर्वर प्रकाशमान होत आहे. जीवाहून इश्वर व ईश्वराहून जीव आणि त्या दोघांहून प्रकृती 
भिन्न स्वरूप आहे. हे तीन्ही ण्दार्थ अनादी आहेत. ॥!॥ 

शाश्वतीथ्या: सर्माभ्य: ॥२॥ बडु.अ. ४०.८ 

(शाश्वती) अनादी सनातन जीवदप प्रजेस वेदांदराे परमेश्वराने सर्व विद्यांचा उपदेश केला आहे. ॥२॥ 

आतन पळ. २-2 ०5: प्रजा: सृजमानां स्वरूपा: । 

ह्येको ज्ञ 'भुक्तभोगामजो$न्य:।॥ १तधर.अ.१ मं.५ 

हे उपनिषदातील वचन आहे. प्रकृती, जीव व परमेश्वर हे तिघेही अज म्हणजे ज्यांचा जन्म कधी होत नाही 
आणि हे कधी जन्म घेत नाहीत. अर्थात हे तीनही साऱ्या जगाचे कारण आहेत. यांचे कारण कोणी नाही. या 
अमादी प्रकृतीचा उपभोग अनादी जीव घेताना त्यात गुरफटतो. परंतु परमेश्वर तिच्यात गुरफटत नाही आणि 





सृष्टिउत्पति रि १७६ आठवासमुल्लास 





डे उपभोगेकरीत नाही ईश्वर व जीव यांची लक्षणे पूर्वी इश्रराविषयात सांगितली आहेत. आता प्रकृतीचे 
लक्षण लिहित आहे. 

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: ककमि डक हकक िस्याात 
पश्चतन्मात्राण्यु भयमिन्द्रियं पश्चतन्मात्रे*य: स्थूलभूतानि पुरुष इति 
पश्चविशतिर्गण: ॥ सांख्य. तू. अ. (| सू ६१ ७०८ “४ 

(सत्व) शुद्ध आहे (रज:) मध्य व (तम:) जडता वा तीन वस्तू मिळून जो एक संघात (समूह) आहे त्याचे 
नाव प्रकृती आहे. त्यापासून महत्त्व बुद्धी, तिच्यापासून अहंकार, त्यापासुन पाच तन्मात्रा ही सूक्ष्म भूते आणि 
दहा इंद्रिये व अकरावे मन, पंचतन्मात्रांपासून पृथ्वी आदी पाच भूते हे चोबीस पदार्ध आणि पंचविसावा पुरुष 
म्हणजे जीव व परमेश्वर आहे. यांपैकी प्रकृति अविकारी आणि महत्तत्त, अहंकार व पंच सूक्ष्म भूते हे सर्व मूळ 
अविकृत प्रकृतीचे कार्य आणि इंद्रिये, मन आणि स्थूल भूत यांचे कारण आहे, पुरुष हा कोणाची प्रकृती- 
उपादान कारणही नाही अधवा कशाचे कार्यही नाही. 

(प्रश्न) सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌॥।१॥॥ छांदो.प्रप.६। जं. २। द. ( 

असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ॥।२॥ ठेति. ब्रह्म. उस. ७ 

आत्मा ब्रा इदमग्र आसीत्‌॥। वृह. प्रण. !!।ब्रा. ४ मं. ! 

ब्रह्म बा इदमग्र आसीत्‌ ॥ शत. प्रपा. ११ ब्रा. १। कं. (१| व. | 
"३ हौ उपनिषदांतील वचने आहेत. हे श्रेतकेतो ! हे जग सृष्टीच्या पूर्वी सत्‌। !। असत्‌ ।२। आत्मा ।३। आणि 
ब्रह्मरूप होते ॥४॥ नंतर 

तदैक्षत बहु: स्यां प्रजायेयेति ॥१॥ 

सो$कामयत बहू: स्यां प्रजायेयेति॥॥२॥ तैतिरीव. तरह. व. ६ 

हे तैत्तिरीय 'बचन आहे. तोच परमेश्वर आपल्या इच्छेने बहरूप बनला आहे. ॥!।२॥| 

सर्व खल्निदं ब्रह्म नेह नानास्ति किशन ॥ 

हेही उपनिषदातील वचन आहे. जे हे सारे जग आहे ते सर्व निश्‍चितपणे ब्रह्म आहे. त्यात दुसरे नाना 
प्रकारचे पदार्ध मुळीच नाहीत. तरी ते सारे ब्रह्मरूप आहे. 

(उत्तर) या वचनाचा असा अनर्थ तुम्ही का करता ? कारण त्याच उपनिषदांमध्ये - (एबमेब खलु) 
अन्ञेन सोम्य शुज्लेनापो मूलमन्विच्छ, अद्धिस्सोम्य शुज्ञेन तेजोमूलमन्निच्छ, 
तेजसा सोम्य शुज्ञेन सन्मूलमन्वबिच्छ, सन्मूला: प्रजाः सदायतना: 
सत्प्रतिछाः ॥ छान्दो. उपनि.प्रपा. ६। खं. ८१. ४ 

हे श्रैतकेतो ! तू अन्नरूपी पृथ्वी या कार्वावरून जलरूपी मूळ कारण जाण, कार्यरूपी जलावरून 
तेजोरूपी मूळ जाण आणि तेजोरूपी कार्यावरून सत्रूप कारण जी नित्य प्रकृती आहे तिला तू जाण. हीच 
सत्यस्वरूप प्रकृती साऱ्या जगाचे मूळ घर आणि त्याच्या स्थितीचे स्थान आहे. हे सारे जग सृष्टी उत्पन्न 
होण्यापूर्वी असत्‌ सद्दश आणि जीवात्मा, ब्रह्म व प्रकृती यांत लीन होऊन विद्यमान होते. त्याचा अभाव नव्हता 
आणिते 'सर्व खल्विदं' हे वचन वडाची साल पिंपळाला लावण्यासास्ख्या खेळाप्रमाणे आहे. कारण, 


सत्यार्थप्रकाश १७७ महर्षि दयानंद सरस्वती 











ड छान्दोगय. शरा. ३। खं. (३. १ आणि 
नेह नानास्ति किश्वन ॥। कगेप. अ.२। वल्ली. ४ श्लो. १ 

हे कठवल्लीचे वचन आहे ज्याप्रमाणे शरीराचे अवयव जोपर्यंत शरीराबरोबर असताततोपर्यंतच ते कामाचे 
असतात पण शरीराहून वेगळे झाले की निरुपयोगी होतात त्याप्रमाणेच एखाद्या प्रकरणातील वाक्ये घेतली तरच 
ती सार्थक आणि ती प्रकरणाच्या संदर्भापासून वेगळी काढली किंवा दुसऱ्याच प्रकरणाशी जोडली तरती. 
निर्थक बनतात. ऐका, या वचनांचा अर्ध असा आहे: हे जीवा ! तू त्या ब्रह्माची उपासना कर. ज्या ब्रह्मापासून 
जगाची उत्पत्ति, स्थिती व जीवन होतात, ज्याच्या बनविण्याने व धारण केल्याने हे सारे जग अस्तित्वात आले 
आहे किंवा जे ब्रह्मापासून सहचरित आहे त्याला सोडून दुसऱ्या कोणाचीही उपासना तू करू नकोस. या 
चेतनमात्र अखंड एकरस ब्रह्मस्वरूपामध्ये नाना वस्तूंचे मिश्रण झालेले नाही परंतु हे सारे वेगवेगळ्या स्वरूपात 
परमेश्वराच्या आधाराने टिकून आहे. 

(प्रश्न) जगाची कारणे किती होतात ? 

(उत्तर) जगाची तीन कारणे आहेत. १) निमित्त कारण, २) उपादान कारण व ३) साधारण कारण 
ज्याच्या बनविण्याने काही बनते, बनविले नाही तर काहीचं वनत नाही, जे स्वतः बनत नाही पण प्रकारांतराने 
दुसऱ्याला बनविते त्याला निमित्त कारण असे म्हणतात. ज्याच्यावाचून काही बनत नाही व जे अवस्थांतररूप 
होऊन बमते व बिघडतेही, त्याला उपादान कारण म्हणतात. पदार्थ बनविण्याचे जे साधन व साधारण निमित्त 
असते त्याला साधारण कारण असे म्हणतात. 

निमित्त कारण दोन प्रकारचे असते. !) सर्व सृष्टीला कारणाद्वारे बनविणारे, धारण करणारे व लय करणारे 
आणि सर्वांची व्यवस्था ठेवणारे असे मुख्य निमित्त कारण परमेश्वर आहे. २) परमेश्रराच्या सृ्टीतील पदार्थ 
घेऊन अनेकविध कार्य कार्यातर बनविणारा साधारण निमित्त कारण जीव आहे. 

उपादान कारण :- प्रकृती परमाणू जिला सर्वसष्टी रचनेची सामुग्री म्हणतात ती जंड (अचेतन) असल्यामुळे 
स्वतः बनू किंवा बिघडू शकत नाही. परंतु दुसऱ्याने बनविल्यास ती बनते आणि बिघडविल्यास बिघडते. कोठे 
कोठे जड (अचेतन) पदार्थांच्या निमित्ताने जड (अचेतन) सुद्धा बनतो व बिघडतोही. ज्याप्रमाणे परमेश्वराने 
निर्माण केलेले बीज भूमीत पडले आणि त्याला पाणी मिळाले तरते वृक्षाचे रूप धारण करते आणि अमी 
आदी जड (अचेतन) पदार्थांच्या संयोगाने ते बिघडूनही जाते. परंतु याचे नियमपूर्वक बनणे अथवा बिघडणे हे 
परमेश्वरव जीव यांच्या हाती असते. 

जेव्हा एखादी वस्तू बनविली जाते तेवा ती बनविण्याला जी जी साधने जसे ज्ञान, दर्शन, बळ, हात आणि. 
नाना प्रकारची साधने आणि दिशा, काळ व आकाश त्याला साधारण कारण म्हणतात. उदाहरणार्थ; माठ 
बनविणारा कुंभार हा निमित्त कारण होय. माती हे उपादान कारण आणि काठी, चाक वगेरे गोटे हे सामान्य 
निमित्त कारण होय. तसेच दिशा, काळ, आकाश, प्रकाश, डोळे, हात, ज्ञान, क्रिया आदी साधारण निमित्तेव 
निमित्त कारणेही असतात. या तीन कारणांवाचून कोणतीही वस्तू बनू शकत नाही आणि बिघडू शकत नाही. 

(प्रश्न) आधुनिक वेदांती लोक केवळ परमेश्ररालांच जगाचे अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानतात. 
यथोर्णनाभि: सृजते गृहणते च । पुरक (खं. १! म॑. ५ 


वक मडकका ही, आवडली. विभवीीलावि- काभ ववजानिशतोत ह 
सृष्टिउत्पति १्छ्ट आठवासमुल्लास 
समु 


हे उपनिषदातील वचन आहे. ज्याप्रमाणे कोळी बाहेरून कोणताही पदार्थ न घेता आपल्याच शरीरातून 
तंतू काढून त्याचे जाळे विणतो व त्यातच राहून खेळतो त्याप्रमाणे ब्रह्मही आपल्यातूनच जगाची निर्मिती करून, 
स्वत: जगदाकार बनून आपणच त्यात क्रीडा करीत आहे. अशा प्रकारे 'मी बहुरूप म्हणजे जगदाकारव्हावे' 
अशी इच्छा व कामना करीतते ब्रह्म संकल्यमात्रानेच सर्व जगदूप बनले. कारण, 

'च यत्तास्ति बरत्तमाने$पि तत्तथ्था || शडपादीय कारिका श्लोक ३१ 

ही मांडूक्‍्य उपनिषदावरील कारिका आहे. जे आरंभी नसते व अंतीही राहत नाही ते वर्तमान काळीही 
नसते, परंतु सृष्टीच्या प्रारंभी जग नव्हते व ब्रह्म होते. प्रलयाच्या अंती जग राहणार नाही. तेव्हा वर्तमानकाळी 
सर्व जा हेच ब्रह्म आहे, असे का नाही ? 

(उत्तर) तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ब्रह्म हे जगाचे उपादान कारण असेल तरे ब्रह्म परिणामी व अवस्थांतर 
युक्त विकारी होईल आणि उपादान कारणाचे गुण, कर्म, स्वभाव कार्यांमध्येसुद्धा येतात. (म्हणून ब्रह्माचे गुण 
जगामध्ये आले पाहिजेत.) 

कारणगुणपूर्वक: कार्य्यगुणो दृष्ट: ॥ वैशेषिक. तू. अ. २ आ. १ सू. २४ 

उपादान कारणाचे सद्श गुण कार्यामध्ये येत असतात. तर ब्रह्म हे सच्चिदानंदस्वरूप आहे. परंतु जग हे 
कार्वरूपामुळे असत्‌, जड (अचेतन) व आनन्द्रहित आहे. ब्रह्म हे अज (न जन्मलेले) आहे पण जग हे उत्पन्न 
झालेले आहे. ब्रह्म अद्दश्य आहे तर जग दृश्य आहे. ब्रह्म हे अखंड तर जग खंडरूप आहे. जर ब्द्मापासून पृथ्वी 
आदी कार्य निर्माण झाले तर पृथ्वी आदी कार्याचे जडत्वादी (अचेतनत्वादी) गुण ब्रह्मामध्येही असले पाहिजेत. 
म्हणजे पृथ्वी आदी पदार्थ जसे जड (अचेतन) आहेत तसेच ब्रह्मही जड (अचेतन) होईल आणि परमेश्वर जसा 
चेतन आहे तसे पृथ्वी आदी कार्य पदार्थही चेतन असले पाहिजेत. (परंतु तसे नाही. म्हणून ब्रह्म हे सृष्टीचे 
उपादान कारण नव्हे, हे सिद्ध होते.) 

आणितुम्ही जो कोळ्याचा दृष्ट दिला आहे तो तुमच्या मताला साधक नसून बाधक आहे. कारण कोळी 
जडलूप शरीर तंतूला उपादान आणि जीवात्मा हा निमित्त कारण आहे आणि हाही पर्ेश्वराच्या अद्‌भुत रचनेचा 
प्रभाव आहे. कारण दुसरा कोणताही प्राणी आपल्या शरीरातून कोळ्याप्रमाणे धागा काढू शकत नाही, याचप्रमाणे ' 
व्यापक ब्रह्माने आपल्यातील व्याप्य प्रकृती आणि परमाणु कारणांपासून स्थूल जग बनवून, बाह्य भाग 
स्थूलरूप करून, स्वत: त्यातच व्यापक होऊन, साक्षीभूत, आनंदमय होऊन राहिला आहे. 

आणि पसमेश्वराने जी ईक्षण म्हणजे दर्शन, विचार व कामना केली की मी सारे जग निर्माण करून प्रसिद्ध 
(प्रकट) व्हावे. म्हणजे जेव्हा जग उत्पन्न होते तेव्हाच जीबांचे विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण यांच्यामध्ये 
पसेश्वर प्रसिद्ध होतो आणि पुष्कळ स्थूल पदार्थांमुळे तो सहवर्तमान (विद्यमान) होतो. जेव्हा प्रलय होतो तेवहा 
परमेश्वर व मुक्त जीव यांच्याखेरीज परमेश्वराला जाणणारा कोणी नसतो. 

आणिजी ही कारिका आहे ती भ्रामक आहे. कारण प्रलयामध्ये जग प्रसिद्ध (प्रकट) नव्हते आणि सृर्टिचा 
अंत म्हणजे प्रलयाच्या आरंभापासून जोपर्यंत पुन: दुसरी सृष्टि उत्पन्न होणार नाही तोपर्यंत देखील जगाचे कारण 
सूक्ष्म होऊन अप्रसिद्ध (अप्रकट) राहते. कारण, 


किाळवेलमडमाडिडडोनोळी 34 ०020तई.ीडीकाीधजॉहा वि 4ॉ:.8446:5िनाकनिकाबेकीन 
सत्यार्थप्रकांश १७९ महर्षिदयानंद सरस्वती 








डड मं. १७सू १२६ मं. ३ हाक्रम्बेदाचा मंत्रांश आहे. 

आसीदिदं तमोभूतमंग्रज्ञातमलक्षणम्‌। 

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमित्र सर्वत: ॥२॥ मर्‌. अ: !। श्लो. ५ 

हे सारे जग सृष्टिच्या आधी प्रलयकाळी अंधाराने वेष्टित आच्छादित होते आणि प्रलयाच्या प्रारंभानंतरही 
तशीच स्थिती होत असते. त्यावेळी ते कुणीही जाणण्यास योग्य नव्हते न तकनि ग्रहण करण्यायोग्य आणि 
प्रसिद्ध चिह्ठांनी युक्त नसल्यामुळे इंद्रियांना आकलन होण्यासारखे नव्हते व नसणार. परंतु वर्तमानकाळी ते 
आकलन होते आणि प्रसिद्ध चि्ठांनी युक्त असल्याने जाणण्यास योग्य असते व यथावत प्रत्ययास येते शिवाय 
त्या कारिकाकारामे वर्तमानकाळीही जगाचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे. ते सर्वधैव निराधार आहे. कारण 
सिद्धान्ती जे प्रमाणांनी जाणतो व प्राप्त करतो ते अन्यधा कधी होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) जगाच्या निर्मितीमध्ये परमेश्वराचा काय हेतू आहे ? 

(उत्तर) ते न बनविण्यात त्याचा काय हेतू आहे? 

(प्रश्न) त्याने जग बनविले नसते तर तो आनंदात राहिला असता आणि जीबानांही सुख-दुःघ भोगावे 
लागले नसते. 

(इत्तर) ही आळशी व दरिद्री लोकांची गोष्ट आहे. पुरुषार्धी माणसाची नाही आणि जीवांना प्रलयामध्ये 
कसले सुख अधवा दु:ख असणार ? सृष्टितील सुख व दुःख यांची तुलना केल्यास सुख अनेक पटींनी जास्त 
असल्याचे आढळून येईल. अनेक-पवित्रात्मे जीव मुक्तीची साधना करून मोक्षाचा आनंदही प्राप्त करतात. ते 
प्रलयामध्ये सुपुप्तावस्थेप्रमाणे काहीही न करता पडून राहीले असते. परमेश्वराने जग निर्माण केले नसते तर 
प्रलंयाच्या पूर्वी सृष्टितील जीवांना त्यांनी केलेल्या पापपुण्याच्या कर्मांची फळे परमेश्वर त्यांना कसा देऊ शकला 
असता आणि जीवांना ती फळे कशी भोगता आली असती ? 

तुम्हांला कोणी विचारले की, "डोळे असण्याचे प्रयोजन काय ?”' तरतुम्ही असेच सांगाल की, ''डोळे 
हे पाहण्यासाठी आहेत. त्याचप्रमाणे परमेश्वरामध्ये जगाची रचना करण्याचे विज्ञान, सामर्थ्य व क्रियाशीलता 
आहेत्याचे प्रयोजन काव ? जगाची उत्पत्ती करण्याखेरीज दुसरे कोणते प्रयोजन असणार ? याखेरीज तुम्हांला 
दुसरे काहीच प्रयोजन सांगता येणार नाही, परमेश्वराचे न्याव, धारण, दया आदी गुणही तेव्हाच सार्थक होऊ 
शकतात जेव्हा जगाची उत्पत्ति होते त्याचे अनंत सामर्थ्य जगाची ठर्त्यातत, स्थिती, लय व व्यवस्था करण्यानेच 
सफल होते. जसा डोळ्यांचा स्वाभाविक गुण पाहणे हा आहे, तसाच परमेश्वराचा स्वाभाविक गुण जगाची 
उत्पत्ती करून सर्व जीवांना असंख्य पदार्थ देऊन परोपकार करणे हा आहे. 

(प्रश्न) बीज आधी आहे की वृक्ष ? 

(इत्तर) बीज. कारण बीज, हेतू, निदान, निमित्त आणि कारण इत्यादी शब्द एकाच अर्धाचे आहेत. 
कारणाचे नाव बीज असल्याने ते कार्याच्या आधीच असते. 

(प्रश्न) जर परमेश्वर सर्व शक्तिमान आहे तर तो जीवाला व सृष्टिच्या कारणालाही उत्पन्न करू शकतो. 
त्याला तसे करता येत नसेल तर तो सर्वशक्तिमान कसा असू शकेल? 


शृश्‍्ित्पति १८७ आठवासमुल्लास 





कातळ सर्वशक्तिमान वा शब्दाचा अर्ध आम्ही पूर्वी सांगितला आहे. जो असंभव गोष्टीही करू शकतो 


त्याला सर्वशक्तिमान म्हणावयाचे काव ? जर तो असंभव गोष्टीही करू शकत असेल, म्हणजे कारणावाचून कार्य 
करू शकत असेल तर॑कारणाशिवाव दुसऱ्या ईश्वराला निर्माण करणे, स्वत: मरणे, जड (अचेतन), दु:खी, 
अन्यायकारी, अपवित्र आणि कुकर्मी होणे सुद्धा होऊ शकतो की नाही ? जो स्वाभाविक नियमम्हणजे जसा 
अमि उष्ण, जल शितल आणि पृथ्वी आणि आदी सर्व जड पदार्थांना त्यांच्या विरुद्ध गुणांचे ईश्वरसुद्धा करू 
शकत नाही. जसा तो स्वत: जड (चैतन्यरहित) होऊ शकत नाही तसे तो जडाला चेतनही करू शकत नाही. 
तसेच ईश्वराचे नियम सत्य आणि पूर्ण आहेत. म्हणून तो त्या नियमांमध्ये बदल करू शकत नाही म्हणून 
सर्वशक्तिमान या शब्दाचा अर्थ एवढाच आहे की परमेश्वर दुसऱ्या कोणाच्याही मदतीशिवाय आपली सर्व कामे 
पूर्ण करु शकतो. 

(प्रश्न) ईश्वर साकार आहे की निराकार ? तो जर निराकार आहे तर हात, पाव इत्यादी साधनांशिवाय तो 
जग निर्माण करू शकणार नाही आणि जर तो साकार आहे तर काही दोष येत नाही. 

(उत्तर) ईश्वर निराकार आहे. जो साकार म्हणजे शरीर्युक्त आहे तो ईश्वरच नव्हे. कारण तसे असेल तर तो 
मर्यादित शक्ती असलेला, देश व काळ वस्तुंनी बांधलेला, क्षुधा -तृष्णा, छेदन, भेदन, शीत-उष्ण, ज्वर, पीडा 
यांनी युक्त असलेला होईल. हे सारे जीवाचे गुण आहेत. ते इंश्वरामध्ये कधीही असू शकत नाहीत. जसे तुम्ही- 
आम्ही साकार म्हणजे शरीरथारी आहोत; म्हणून त्रसरेणू, अणू, परमाणू आणि प्रकृती यांना आपल्या आधीनस्थ 
ठेवू शकत नाही आणि त्या सूक्ष्म पदाधांना पकडून स्थूल बनवू शकत नाही. याचप्रमाणे देखील स्थूल देहधारी 
एरमेश्चरसुद्धा त्या सूक्ष्म पदार्थांपासून स्थूल जग निर्माण करू शकला नसता. 

परमेश्वर भौतिक इंद्रिययोलक आणि हात, पाय इत्यादी अवयवरहित आहे, परंतु त्याची शक्ती, बळ व 
पराक्रमही अनंत आहेत. त्यांनी तो सारी कामे करतो. ही कामे जीव आणि प्रकृती यांच्याकडून कधीच होऊ 
शकत नाहीत. तो प्रकृतीहूनही सुक्ष्म असून तिच्यामध्ये व्यापक आहे, म्हणूनच तो त्यांना पकडून जगदाकार 
करून टाकतो; आणि तो सर्वगत असल्याने सर्वांचे धारण व प्रलबही करू शकतो. 

(प्रश्न) मनुष्यादिकांचे आई-बाप साकार आहेत म्हणून त्यांची संततीही साकार होते. ते निराकार असते 
तर त्यांची मुलेबाळेही निराकार झाली असती. याचप्रमाणे परमेश्वर निराकार असेल तर त्याने बनविलेले हे 
जगदेखील निराकार असले पाहिजे. 

(उत्तर) हा तुमचा प्रश्न पोरकटपणाचा आहे. कारण आम्ही नुकतेच सांगितले आहे की परमेश्वर हे जगाचे 
उपादान कारण नसून निमित्त कारण आहे. प्रकृती व परमाणू हे स्थूल असून ते जगाचे उपादान कारण आहेत. ते 
पूर्णपणे निराकार नाहीत परंतु ते परमे श्वराहून स्थूल आणि इतर जड (अचेतन ) कार्यापेक्षा सूक्ष्म आकार ठेवतात 
म्हणून साकारापासून साकार बनले, असे समजावे: 

(प्रश्न) परमेश्वर कारणावाचून कार्य निर्मिती करू शकत नाही काय ? 

(उत्तर) नाही. कारण ज्याचा अभाव म्हणजे जे विद्यमान नाही त्याचा भाव व त्याचे अस्तित्व असणे सर्वधा 
असंभव आहे. एखाद्या धापाड्याने असे सांगितले की, 'मी वंध्या सरीचा मुलगा व मुलगी यांचा विवाह पाहिला, 


सत्यार्थ प्रकाश १८१ महर्षि दयानंद सरस्वती 








त्यांनी माणसाच्या बड धरुष्य घेतले होते व आकाशपुष्यांच्या माळा घातल्या होत्या. ते मृगजळात स्नान 
करीत होते आणि गंधर्वनगरीत राहत होते. तेथे ढगांशिवाय पाऊस पडत होता आणि जमीन नसताना सर्व 
धान्यांचे उत्पादन होत होते.' तर या साऱ्या गोष्टी अशक्य आहेत. त्याचप्रमाणे कारणावाचून कार्य होणेही 
असंभव आहे. 

कोणी असे म्हटले की, 'मम मातापितरोज स्तो$हमेबमेव जात: । मम मुखे जिह्वा नास्तिवदामि च! * 
म्हणजे मला आई बाप नव्हते; त्यांच्या शिवाय मी जन्मलो. माझ्या तोंडात जीभ नाही; तरीही मी बोलतो. 
बिळात साप नव्हता पण तो त्यातून बाहेर आला. मी कोठेही नव्हतो व हेही कोठेही नव्हते. तरीही आम्ही सगळे 
जण येथे आलो आहोत. अशा असंभव गोष्टी बोलणे म्हणजे उन्मत्त वेड्या लोकांचे बरळणेच होय. 

(प्रश्न) कारणाशिवाय कार्य होत नाही तर मग कारणाचे कारण कोणते ? 

(उत्तर) जे केवळ कारणरूप आहे ते कोणाचेही कार्य होत नाही आणि जे कुणाचे कारण आणि कुणाचे 
कार्य असतेते दुसरे कारण म्हटले जाते. उदाहरणार्थ पृथ्वी (माती) हे धर वगैरेचे कारण आहे. पण तिच पाणी 
वौरेच कार्य होते. मात्र जी आदिकारण प्रकृती आहे ती अनादी आहे. 

मूले मूलाभाबादमूलं मूलम्‌॥ सांख्य. ऱ्‌. अ. ! सू. ६७ 

मुळाचे मूळ म्हणजे कारणाचे कारण नसते. म्हणून अकारण हेच सर्व कार्याचे कारण असते, कारण 
कोणत्याही कार्याचा आरंभ होण्यापूर्वी तीन्ही कारणांची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे कापड बनविण्यापूर्वी 
विणकर रुईपासून सूत व माग वगैरे आधीच विद्यमान असतील तरच वस्त्र बनेल; त्याप्रमाणे जगाची उत्पत्ती 
होण्यापूर्वी परमेश्वर, प्रकृती, काल व आकाश आणि जीवांचे अनादित्व या गोष्टी असल्या तरच जगाची उत्पत्ती 
होते. यांपैकी एकही गोष्ट नसेल तर जगसुद्धा होणार माही. 

अन्न नास्तिका आहु :- शून्यं तत्त्वं भाबो5पि जिनश्यति वस्तुधर्मत्वा- 
द्विनाशस्य ॥१॥ सांख्य अ. १। सू. ४४ 

(पश्न) येथे नास्तिक लोक असे म्हणतात की, 'शुन्य हाच एक पदार्थ आहे. सृष्टीच्या पूर्वी शुन्य 
होते आणि अखेरीस शुन्यच राहिल. कारण जो भाव म्हणजे वर्तमान पदार्ध आहे त्याचा अभाव होऊन 
शून्यच होईल.' 

(उत्तर) आकाश, अदृश्य, अवकाश व बिंदू यांनाही शुन्य असे म्हणतात. शुन्य हा जड (अचेतन) पदार्थ 
आहे. या शून्यामध्ये सर्व पदार्थ अदृश्य असतात. ज्याप्रमाणे एका बिंदूपासून रेखा बनते, रेखांमुळे वर्तुळादी 
आकार बनतात. त्यातून ईश्वराद्वारे भूमी, पर्वत आदी ईश्वरीय रचना बनतात. शुन्याला जाणणारा शुन्य 
होत नाही. ॥!॥| 

अभावात भाबोत्यत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भाबात्‌ ॥२॥ न्या.अ: ४ आ. !| सू. ९४ 

(प्रश्न) दुसरा नास्तिक म्हणतो, 'अभावातून भावाची उत्पत्ति होते. बीजाचे मर्दन केल्याशिवाय अंकुर 
फुटत नाही. परंतु बीज फोडून पाहिले तर त्यात अंकुराचा अभाव दिसतो. म्हणजे प्रथम अंकुर दिसत नव्हता 
तो अभावातून उत्पन्न झाला. 


सृष्टिंउत्पति शटर आठवासमुल्लास 





(उत्तर) अंकुर फुटण्यापूर्वी जो बीजाचे उपमर्दन करतो तो आधीपासूनच बीजामध्ये होता. तो नसता तर 
अंकुर कधीच उत्पन्न झाला नसता. ॥२॥ 

ईश्वर: कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌॥३॥ न्याय ज.५ आ ११ स. २! 

(प्रश्न) तिसरा नॉस्तिक म्हणतो, 'कर्माचे फळ पुरुषाने कर्म केल्याने प्राप्त होत नाही. कित्येक कर्मे 
निष्फळ झालेली आढळतात. यावरून असे अनुमान केले जाते की, कर्माचे फळ मिळणे हे ईश्वराच्या हाती 
आहे. ईश्ररज्या कमाचेफळ देऊ इच्छित असेल त्याचे फळ देतो. ज्याकर्मचे फळ तो देऊ इच्छित माही त्याचे 
फ़ळ तो देत नाही. यावरून कर्मफळ हे ईश्रराधीन आहे.' 

(त्तर) कर्मांचे फळदेणे हे ईश्रराधीन असेल तर तो कर्माशिवाय फळ का देत नाही ? म्हणून मनुष्य जसे 
कर्म करतो तसेच फळ ईश्वर त्याला देतो, यावरून ईश्वर आपल्या लहरीप्रमाणे कर्माचे फळ देऊ शकत नाही 
परंतु जीव जसे कर्म करो तसेच फळ ईश्वर त्याला देतो. ॥२॥ 

अनिमित्ततो भाळोत्पत्तिः कण्टकतैक्ष्ण्यादिदर्शनात्‌॥४॥| त्याव. अ. आ.!!ए.२१ 

(प्रश्न) चौथा नास्तिक म्हणतो, 'निमित्तावाचून पदार्थांची उत्पत्ती होते. बाभळीसारख्या झाडांना 
अणकुचीदार काटे असलेले दिसतात.' यावरून असते जाणले जाते की जेव्हा जेव्हा सृष्टिचा आरंभ होतो तेव्हा 
तेव्हा शरीरादी पदार्थ निमित्तावाचून उत्पन्न होतात. 

(उत्तर) ज्यापासून जो पदार्थ उत्पन्न होतो तेच त्याचे निमित्त असते. काटेरी झाडांखेरीज इतरांना काटे 
का फुटत नाहीत ? ।।४॥| 

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्बात्‌॥।॥५॥ न्याय. अ. ४। आ. !। सू. २५ 

(अश्न) पाचवा नास्तिक म्हणतो, 'सर्व पदार्थ उत्पत्ति व विनाशी आहेत म्हणून ते सर्व अनित्य आहेत.” 

श्लोकार्थेन प्रबक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्यकोटिभि: । 

ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैज नापरः ॥ 

हा कोणत्यातरी ग्रंथातील श्लोक आहे. आधुनिक वेदांती लोक हे या पाचव्या नास्तिकाच्या कोटीतील 
आहेत. कारण ते असे म्हणतात की, 'कोट्यवधी ग्रंथांचा हा सिद्धांत आहे की, ब्रह्म सत्य आहे, जग मिथ्या 
आहे आणि जीव हा ब्रह्मापासून भिन्न नाही.' 

(उत्तर) जर सर्वांची नित्यता नित्य आहे तर सर्व अनित्य होऊ शकत नाही, 

(प्रश) सर्वांची नित्यताही अनित्यच आहे. उदाहरणार्थ, अमी काह्ठांना जाळून टाकतो व स्वत:ही नष्ट 
होऊन जातो. 

(उत्तर) यथावत उपलब्ध होते त्याचे विद्यमानतेत अनित्यत्व आणि परमसूक्ष्म कारणालाही अनित्य 
म्हणणे कधीच होऊ शकत नाही. 

वेदांती लोक ब्रह्मापासून जगाची उत्पत्ती झाली असे मानतात; आणि ब्रह्म हे सत्य असल्याने त्याचे 
जगदुत्पत्तीचे कार्य कधीही असत्य होऊ शकत नाही. जे स्वप्न किंवा दोरीमध्ये होणाऱ्या सर्पाच्या भासाप्रमाणे 
काल्पनिकही म्हटले तरी देखील कारण कल्पना हा गुण आहे. गुणापासून द्रव्य वंद्रव्यापासून गुण हे वेगळे राहू 


सत्यार्थप्रकाश $८ड महार्षिदयानंद सरस्वती 








शकत नाहीत. जर कल्पनेचा कर्ता नित्य: टे असली पाहिजे नाहीतर त्याला 
सुद्धा अनित्य माना. 

न पाहिलेल्या व न ऐकलेल्या गोष्टींविषयी कधी स्वप्न पडत नाही. जागृत अवस्थेमध्ये म्हणजे वर्तमान 
काळात जे सत्य पदार्थ आहेत त्यांच्या साक्षात संबंधाने प्रत्यक्षादी ज्ञान झाल्यावर संस्कार म्हणजे त्यांचे 
वासनारूप ज्ञान आत्म्यामध्ये स्थित होते त्याचेच प्रत्यक्ष दर्शन स्वप्नामध्ये घडते. ज्याप्रमाणे सुपुप्तीच्या अवस्थेत 
(गाढ झोपेत) बाह्य पदार्थांच्या ज्ञानाचा अभाव असला तरी बाह्य पदार्थ विद्यमान असतातच, त्याप्रमाणे 
प्रलयकाळीही कारणद्रव्य विद्यमान असतात. जर संस्काराशिवाय स्वप पडत असेल तर जन्मांधालाही रूपाचे 
स्वप्न पडले असते. (पण तसे घडत नाही. ) म्हणून तेथे त्यांचे फक्त ज्ञान असते; आणि बाहेर सर्व पदार्थ 
विद्यमान असतात. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे जागृतीतील पदार्थ स्वप्नामध्ये आणि या दोन्ही स्थितीतील पदार्थ सुपुप्तीमध्ये अनित्य 
होतात, त्याप्रमाणे जागृतीतील पदार्थांनाही स्वप्नवत मानले पाहिजे. 

(उत्तर) तसे कधी मानू शकत नाही, कारण स्वप्न व सुपुप्ती यांमध्ये बाह्य- पदार्थांचे अज्ञान मात्र असते, 
अभाव होत नाही. उदाहरणार्थ एखाद्याच्या पाठीमागे असणारे पुष्कळसे पदार्थ अदृष्ट असतात; पण त्यांचा 
अभाव नसतो. तीच गोष्ट स्वप व सुपुप्ती यांच्यासंबंधी समजावी. म्हणून, पूर्वी आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्म, 
जीव व जगाचे कारण असलेली प्रकृती हे तौन पदार्थ अनादी व नित्य आहेत, हेच खरे आहे. ॥५॥ 

सर्व नित्यं पश्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥६॥ न्याय. अ. ४। आ. |) सू. २९ 

(प्रश्न) सहावा नास्तिक म्हणतो की, 'पंच महाभूते (पृथ्वी, जल, तेज, वायू व आकाश) नित्य असल्यामुळे 
जगही नित्य आहे.' 

(उत्तर) ही गोष्ट खरी नाही. कारण ज्या पदार्थांच्या उत्पत्तीचे व विनाशाचे कारण दृष्टीस पडते ते सर्व जर 
नित्य असतील तर सारे स्थूल जग, शरीर आणि घटपटादी जे पदार्थ उत्पन्न व नष्ट होत असलेले दिसतात 
त्यांनाही नित्य म्हणावे लागेल. म्हणून कार्याला नित्य मानणे शक्‍य नाही. ॥६॥ 

सर्ब पृथग्‌ भावलक्षण पृथक्त्वात्‌ ॥॥७॥ र्‍्याव. अ. आ. (| सू. ३४ 

(प्रश्न) सातवा नास्तिक म्हणतो की, 'सर्व पदार्थ पृथक-पृथक आहेत. कोणताही एक पदार्थ नाही. जो 
जो पदार्ध आपण पाहतो त्यामध्ये दुसरा कोणताही पदार्थ दिसत नाही." 

(उत्तर) अवयवांमध्ये अवयवी, वर्तमान काळ, आकाश, परमात्मा व जाती या गोष्टी वेगवेगळ्या पदार्थांच्या 
समूहांमध्ये एक-एक आहेत. त्यांच्यापासून कोणताच पदार्थ वेगळा होऊ शकत गाही. यामुळे सारे पदार्थ 
एकमेकांपासून पृथक नाहीत; परंतु स्वरूपत: वेगवेगळे आहेत; आणि या वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये एक समान 
पदार्थ किंवा ऐक्यही आहे. ॥७॥ 

सर्बमभाव्गे भावेख्बितरेतराभावसिद्धे: ॥॥८॥ ऱ्या. अ. ४ आ. !। सू. ३७ 

(प्रश्न) आठवा नास्तिक म्हणतो, 'सर्व पदार्थांमध्ये इतरेतर (एकमेकांचा एकमेकांमध्ये) अभाव सिद्ध॒ 
होत असल्यामुळे सर्वच अभावरूप आहेत. जसे, 'अनश्रो गौ: । अगोरश्र:' म्हणजे गाव घोडा नाही व घोडा गाय 
नाही. म्हणून सवांना अभावरूप मानले पाहिजे. 


सृष्टिउत्पति 124 आठवासमुल्लास 


गायीत गायपणा आणि घोड्यात धोडेपणाचा भावही आहे. त्याचा म चो अभाव! 
पदार्थांचा भाव नसेल तर इतरेतर अभाव तरी कसा म्हटला जाईल ? ॥८॥ 

न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥९॥ त्याव. अ. ४ आ. (सू. ३९ 

(प्रश्न) नववा नास्तिक म्हणतो की, 'स्वभावाने जगाची उत्यत्ति होते. पाणी व अन्न एकत्र येऊन कुजू 
लागले की त्यात किडे उत्पन्न होतात. तर बीज, पृथ्वी (माती) व पाणी यांच्या संयोगाने गवत, झाडे, दगडधोंडे 
वगेरे उत्पन्न होतात. समुद्रावर वाऱ्यामुळे लाटा उठतात; आणि लाटांमुळे फेस उत्पन्न होतो, हळद, चुना व॒ 
लिंबाचा रसयांच्या मिश्रणाने कुंकू तयार होते. त्याचप्रमाणे सर्व जगततत्तांच्या स्वभावगुणांमुळेच उत्पन्न झाले 
आहे. त्याला बनविणारा कोणीही नाही.' 

(उत्तर) जर स्वभावामुळे जगाची उर्त्यात्त होत असेल तर त्याचा विनाश कधीच होणार नाही; आणि 
विनाशही स्वभावानेच मानला तर उर्त्यात्त होणार माही आणि जर उर्त्यातत व विनाश हे दोन्ही स्वभाव सर्व द्रव्यात 
एकाच वेळी मानाल तर उत्पत्ति व विनाश यांची व्यवस्था कधीही होणार नाही. जर निमित्ताने उत्पत्ति व नाश 
मानाल तर हे निमित्त उर्त्पातत व विनाश होणाऱ्या ला वेगळे मानावे लागेल. स्वभावाने उर्त्यात्ति व विनाश 
होत असते तर एकाच वेळी उत्पत्ति व विनाश होणे कसे संभव नाही ? जर स्वभावामुळेच सर्व उत्पन्न का होत. 
असते तर या भूगोलाजवळ दुसरा भूगोल, चंदर, मूर्व इत्यादी का उत्यन्न होत नाहीत ? 

ज्याच्या ज्याच्या संयोगाने जे-जे उत्पन्न होते ते-ते ईश्वराने उत्पन्न केलेले बीज, अन्न, जलादी, पृथ्वी 
इत्यादींच्या संयोगाने गवत, झाडे, किडे वोरे उत्पन्न होतात. त्यांच्याशिवाय ही निर्मिती होऊ शकत माही. हळद, 
चुना व लिंबाचा र्स निरनिराळ्या ठिकाणांहून येऊन आपोआप एकत्र मिसळत नाही. कोणालातरी त्यांचे 
मिश्रण करावे लागते. ते ही योग्य प्रमाणात मिसळले तरच कुंकू तयार होते. त्यांचे प्रमाण कमी जास्त झाल्यास 
कुंकू तयार होत नाही. त्याचप्रमाणे प्रकृती व परमाणू यांना ज्ञान व युक्तीने परे ्वराने त्यांचे मिश्रण केल्याशिवाय 
जड (अचेतन) पदार्थ स्वत: कोणत्याही कार्यसिद्धीसाठी विशेष पदार्थ बनवू शकत नाहीत. म्हणून स्वभावादिकांनी 
सृष्टि होत नाही परमेश्वराच्या रचनेने ती निर्माण होते. ॥९॥ 

(प्रश्न) या जगाचा कोणी कर्ता नव्हता, नाही व नसणार. परंतु अनादी काळापासून ते तर जसेच्या तसे 
राहिले आहे. त्याची कधी उत्पत्ति झाली नाही आणि त्याचा कधी विनाश होणार नाही. 

(उत्तर) कर्त्यावाचून कोणतीही क्रिया अथवा क्रियाजन्य पदार्थ बनू शकत नाही. पृथ्वी आदी ज्या 
पदार्थांमध्ये संयोगाने विशेष रचना झालेली दिसते ते पदार्थ अनादी कधी होऊ शकत नाहीत; आणि जे संयोगाने 
बमते ते संयोगाच्या आधी नसते आणि वियोगानंतर राहत नाही. जर तुम्ही हे मानले नाही तर (प्रत्यक्ष अनुभव 
घेऊन पाहा.) अत्यंत कठिण पाषाण, हिरा आणि पोलाद यांना तोडून बारीक तुकडे करा, ते वितळवा किंवा 
त्यांचे भस्म करा. तुम्हाला असे आढळून येईल की या पदार्थात वेगवेगळे बारीक परमाणू एकत्र होऊन ते बनले 
आहेत. ते जर एकत्र झाले आहेत तर प्रसंग पडल्यास ते वेगवेगळेही अवश्य होतात. ॥१०॥ 

(प्रश्न) अनादी ईश्वर कोणी नाही. परंतु योगाभ्यासाने अणिमादि ऐश्रय प्रात करून सर्वजञत्वादी गुणांनी 
युक्त केवल ज्ञानी बनतो त्या जीवालाच परमेश्वर असे म्हणतात. 





सत्यार्थ प्रकाश १८५ महर्षिदयानंद सरस्वती 








(उत्तर) जर अनादी ईश्वर जगाचा स्रशा( ऱ् नसेल तर साधनांनी सिद्ध होणाऱ्या जीवांचा आधार, 
जीवनरूप जग, शरीर आणि इंद्रियांचे गोलक कसे बनले असते ? त्यांच्यावाचून जीव आपले साधन तयार करू 
शकत नाही. जर ही साधने नसती तर तो कसा सिद्ध झाला असता? 

जीव हवे ते साधन तयार करून सिद्ध झाला तरी ईश्वराची जी स्वयं सनातन अनादी सिंद्धी आहे, 
तिच्यामध्ये अनंत सिद्धींचा समावेश आहे, तिची बरोबरी कोणताही जीव करू शकत नाही. कारण जीवाचे ज्ञान 
परमावधीपर्यंत वाढले तरी त्याचे ज्ञान व सामर्थ्य मर्यादितच राहते. तो अनंत ज्ञान व सामर्ध्य असणारा कधीच 
होऊं शकत नाही, 

पाहा | आजपर्यंत ईश्वरकृत सृष्टिक्रम बदलणारा कोणीही झालेला नाही व होणार माही. अनादी सिद्ध 
परमेश्वराने डोळ्याने पाहण्याचा व कानांनी ऐकण्याचा जो नियम बनविला आहे तो कोणताही योगी बदलू शकत 
नाही, जीव हा कधीही ईश्वर होऊ शकत नाही. 

(अश्न) कल्पकल्पांतरी ईश्वर विलक्षण विलक्षण सृष्टिंबनवितो की एकसारखी? 

(उत्तर) सृष्टि जशी आज आहे तशीच ती पूर्वीच्या कल्पांत होती व पुढील कल्यांतही ती तशीच राहील, 
तो तिच्यात फरक करीत नाही. 


गणप 
द्क्शि' स्वः ॥१॥ ळ. मं. १सू.१९०मं. ३. 


(धाता) परमेश्वराने जसे पूर्वीच्या कल्पांत सूर्य, चंद्र विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष इत्यादी बनविले होते तसेच 
आताही बनविले आहेत आणि पुढेही तसेच बनवील. !!१॥ परमेश्वराची कामे जुटिरहित असल्यामुळे नेहमी 
एकसारखीच होत असतात. तो अल्पज्ञ असतो आणि ज्याच्या ज्ञानामध्ये वृद्धी व क्षय होत असतात त्याच्याच 
कामात चूकभूल होते. ईश्वराच्या कामात कधी चूक होत नाही, 

(पश्न) सृष्टिच्या विषयासंबंधी वेदादी शास्रांचा परस्पर विरोध आहे की अविरोध ? 

(उत्तर) अविरोध आहे. 

(प्रश्न) जर अविरोध आहे तर... 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत: । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः! 
अग्नेराप: । अदभ्य: पूथिव्री । पूथिव्या ओषधय: । ओषधिभ्यो5न्नम्‌। अन्ञाद्रेतः। 

'रेतसः पुरुष: । स वा एष पुरुषो$ट्लरसमय: ॥॥ तैतिरय त्र्य. उतु. ! 

हे तेत्तिरीय उपनिषदातील वचन आहे. परमेश्वर व प्रकृती यांच्यापासून आकाश किंवा अवकाशहे निर्माण 
ज्ञाले. अर्धात जे कारणरूप द्रव्य सर्वत्र पसरलेले होते ते एकत्र केले असता अवकाश उत्पन्न होतो. वस्तुत: 
आकाशाची उत्पत्ती होत नसते. कारण आकाशाशिवाव प्रकृती व परमाणू कोठे राहणार ? 

आकाशामंतर वायु, वायुनंतर अभी, असीनंतर पाणी, पाण्यानंतर पृथ्वी, पृथ्वीपासून ओषधी, 
औषधांपासून अन्न, अन्नापासून वीर्य, वीर्यापासून पुरुष म्हणजे शरीर उत्पन्न होते. याठिकाणी आकाशादी 
क्रमाने आणि छांदोग्यामध्ये अनी आदी क्रमाने, तर ऐतरेयामध्ये जलादी क्रमाने सृष्टिची ठ्त्पात्त झाल्याचे 


सृष्टिउत्पति द्द आठवासमुल्लास 





क. मेह 


सांगितले आहे. वेदांमध्ये कोठे पुरुषापासून, कोठे हिरण्यगर्भादीपासून, मीपांसेमध्ये 
काळापासून ,न्यावामध्ये परमाणुंपासून, योगामध्ये पुरुषार्थापासून, सांख्यामध्ये प्रकृतीपासून 
बरह्मापासून सृष्टिची उत्पत्तिझाली, असे मानले आहे. आता यांपैकी कोणाला खरे व कोणाला खोरे मानावे? 

(उत्तर) यामध्ये सर्वच खरे आहेत. कोणी खोटा नाही. जो यात विरोध विपरीत समजतो तोच खोटा आहे. 
कारण परमेश्वर हा जगाचे निमित्त कारण असून प्रकृती ही जगाची उपादान कारण आहे. जेव्हा महाप्रलय होतो 
तेव्हा ती सृष्टि आकाशादी क्रमाने म्हणजे जेव्हा आकाश व वायू यांचा प्रलय होत नाही व अभ्ययादिकांचा होतो 
तेव्हा अमी आदीक्रमाने आणि विद्युत व अमी यांचाही नाश होत नाही तेव्हा जलाच्या क्रमाने सृष्टिची उत्पत्ति 
होते. अर्थात, ज्या-ज्या प्रलयामध्ये जेथपर्यत प्रलय होतो तेथून पुढे सृष्टिची ठर्तपत होते. 

आता पुरुष आणि हिरण्यगर्भ इत्यादिकांपासून सृष्टी झाली असे आम्ही प्रथम समुल्लासात सांगितले 
आहे. त्यात काहीच विसंगती नाही, कारण ती सारी परमेश्वराचीच नावे आहेत. (सहा शास्त्रांमध्ये विरोध आहे 
असेतुम्ही म्हणता ते बरोबर नाही.) कारण एकाच कार्यात एकाच विषयासंबंधी परस्परविरोधी विधाने असतील 
तर त्याला विरोध असे म्हणतात. सहा शास्रांमध्ये अविरोध या प्रकारे आहे पहा :- 

मीमांसेमध्ये असे सांगितले आहे की, 'कर्म, चेष्ट केल्याशिवाय जगात कोणतेही कार्य होत नाही.' 
वैशेषिक सांगतो, 'वेळ खर्च केल्यावाचून काही घडतच नाही.' न्याय म्हणतो, 'उपादान कारण नसेल तर 
काहीही होऊ शकत नाही, योग सांगतो, 'विद्या, ज्ञान व विचार न केल्यास काहीच घडू शकत नाही. ' सांख्य 
सांगतो की, 'तत्तवांचा मेळ झाला नाही तर काही बनू शकत नाही,' आणि वेदांतात असे सांगितले ऑँहे 
की, 'बनविणाऱ्याने बनविला नाही तर कोणताही पदार्थ बनू शकत नाही.' अशा प्रकारे या सहा कारणांनी 
सृष्टि बनते. त्यांच्यापैकी एकेका कारणाची व्याल्या एकेका शास्रात केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात 
विरोध मुळीच नाही. 

सहा पुरुषांनी मिळून एक छप्पर उचलून भिंतीवर ठेवावे त्याप्रमाणे सृष्टिरूप कार्याची व्याख्या सहा. 
शास्रकारांनी मिळून पूर्ण केली आहे. पाच आंधळे आणि एक मंददद्ीवाला यांना कोणीतरी हत्तीचा एकेक भाग 
दाखविला आणि त्यांना विचारले की हत्ती कसा आहे. तेव्हा त्यांच्यापैकी एकजण म्हणाला, 'खांबासारखा', 
दुसरा म्हणाला, 'सुपासारखा', तिसरा म्हणाला, 'मुसळासारखा,' चौथरा म्हणला, 'केरपुणी सारखा' पाचव्याने 
सांगितले, 'चबुतऱ्यासारखा” आणि सहावा म्हणाला, तो काळा-काळा, चार खांबावर काहीसा, रेड्याच्या 
आकाराचा आहे. 

या आंधळ्यांसारखी आजकाल स्थिती आहे. ते नवीन अगार्ष ग्रंथ वाचतात, प्राकृत भाषेमध्ये शिक्षण 
घेणारे हे लोक क्रपिप्रणीत ग्रंथांचे अध्ययन करीत नाहीत, नवीन ुदरबुद्धिकल्पित संस्कृतचे व इतर भाषांचे ग्रंथ 
वाचून ते एकमेकांची निंदानालस्ती करीत असतात. त्यांनीच हा निराधार वितंडवाद माजविला आहे. त्यांचे 
म्हणणे बुद्धिमंतांनी किंवा इतरांनी मानण्याच्या ' योग्यतेचे नाही. कारण आंधळ्यांच्या मागून आंधळे चालत 
राहिले तर त्यांना दुःख होणारच. त्याचप्रमाणे आजकालच्या अल्यविद्यायुक्त, स्वार्थी इंद्ियासक्त पुरुषांची 
लीला जगाचा नाश करणारी आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश १८७ महर्षिदयानंद सरस्वती 











(प्रश्न) कारणावाचून कार्व होत नाही. बड 'कारणकोनाही ? 

(उत्तर) अरे भोळ्या माणंसांनो ! तुम्ही आपल्या बुद्धीचा थोडा वापर का करीत नाही ? पाहा. यो. 
विश्वामध्ये दोनच पदार्थ आहेत. एक कारण व दुसरे कार्य. जे कारण असते ते कार्य नसते; आणि ज्यावेळी जे 
कार्य असते ते त्याच वेळी कारण नसते. जोपयंत मनुष्य सृष्टीला यथावत जाणत नाही तोपर्यंत त्याला यथावत्‌ 
ज्ञान प्राप्त होत नाही. 

नित्याया: सत्वरजस्तमसां साम्याबस्थाया: प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसूक्ष्माणा 
पृथक्‌ पृथग्वरत्तमानानां तत्त्व परमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविशेषाद- 
बस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राधिः सृष्टिरुच्यते। 

अनादी नित्यस्वरूप सत्त्व, रज, तम या तीन गुणांच्या एकावस्थास्वरूप प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले जे 
परमसूक्ष्म पधक-पृथक तत्त्वावयव विद्यमान आहेत, त्यांचा प्रथमच जो संयोगारंभ आहे, त्या संयोगविशेषाच्या 
योगाने अवस्थांतर होत-होत दुसऱ्या अवस्थेत सूक्ष्मातून स्थूल-स्थूल बनत-बनवीत ही सृष्टि विचित्र रूप 
बनली आहे. वापासूनच हा मेळ झाल्यामुळेच तिला सृष्टि असे म्हणतात. जो प्रथम संयोगामध्ये मिळणारा व 
मिसळविणारा पदार्थ आहे, जो संयोगाचा आदी आणि वियोगाचा अंत म्हणजे ज्याचे विभाजन होऊ शकत नाही 
त्याला कारण असे म्हणतात. जे संयोगानंतर बनते आणि वियोगानंतर तसेच राहत नाही त्याला कार्य म्हणतात. 
त्या कारणाचे कारण, कर्त्यांचा कर्ता, साधनाचे सांधन व साध्याचे सांध्व म्हटल्या जाते हा वितंडवाद जो घालतो 
तो पाहत असून आंधळा, ऐकत असून बहिग आणि जाणत असून मूढ आहे, डोळ्याचा होळा, दिव्याचा दिवा 
आणि सूर्याचा सूर्य कधी असू शकतो काय ? जे ज्याच्यापासून उत्पन्न होते ते कारण आणि जे उत्पन्न होतेते कार्य 
होय आणि कारणाला कार्यरूप बनविणारा आहे तो कर्ता म्हणविला जातो. 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । 

उभ्रयोरपि दष्टो5न्त स्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥। भगवर्गीत। अ £लो. २! (६ 

कध्ची असताच भाव (जे कारणरूपात नाही ते कार्यरूपात येणे) म्हणजे वर्तमानता आणि सताचा अभाव 
(जे कार्यरूपात आहे ते कारणरूपात नसणे) म्हणजे अवर्तमानता होत नाही. या दोहोचा निर्णय तत्तवदर्शी 
लोकांनी जाणला आहे. ही गोष्ट इतर पक्षपाती, आग्रही, मलिनात्मा, अविद्वान लोकांना सहजासहजी कशी 
कळणार ? कारण जो माणूस विद्वान नाही, सत्संग करीत नाही व पूर्ण विचार करीत नाही तो सदैव 'प्रमामध्येच 
अडकलेला राहतो. जे पुरुष सर्व विद्यांचे सिद्धांत जाणतात व जाणण्यासाठी तप करतात आणि इतरांना स्वच्छ 
मनाने समजावून देतात ते धन्य होत. म्हणून जे कोणी कारणावाचून सृष्टि उत्पन्न झाली असे मानतात त्यांना 
काहीच कळत माही. 

जेव्हा सृष्टिच्या उत्पत्तिची वेळ येते तेव्हा परमेश्वर त्या परमसृक्ष्म पदा्धांना एकत्र करतो. त्या प्रथम 
अवस्थेत जे परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारणाने काहीसे स्थूल बनते त्याचे नाव महत्त्व आहे. त्यानंतर त्यापेक्षा 
आणखी थोडे स्थूल होते. त्याचे नाव अहंकार. या अहंकारापासून भिन्न-भिन्न पाच सूक्ष्म भूते, श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिव्हा, प्राण हौ पाच ज्ञानेंद्रिये, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ व गुदा ही पाच कर्मेंद्रिये आणि अकरावे मन ही 


सृष्टिउत्पति ट्ट आठवासमुल्लास 





काहीशीस्थूल अशी उत्पन्न होतात. नंतर त्या पंचतन्मात्रांपासून अनेक स्थूल अवस्थांन प्राप्त होत होत क्रमाने 
पाच स्थूल भूते (पंचमहाभूते) उत्पन्न होतात. ती आपल्याला प्रत्यक्ष दिसतात. त्यांच्यापासून नाना प्रकारच्या 
औषधी, वृक्ष आदी निर्माण होतात. त्यांच्यापासून अन्न, अन्नापासून वीर्व व वौर्यापासुंन शरीर उत्यनन होते. परंतु 
आदी सृष्टिही मैथुमातून निर्माण झालेली नसते. कारण जेव्हा परमेश्वर श्रीपुरुषांची शीर उत्पन्न करून त्यांमध्ये 
जीवांचा संयोग घडवून आणतो तेव्हापासून मैथुनी सृष्टि चालू होते. 

पाहा ! या शरीरामध्ये कशाप्रकारे ज्ञानपूर्वकसृष्टिरचना केली आहे की, जीं पाहून विद्वान लोक आश्चर्यचकित 
होतात. शरीरात हाडांचे सांधे, नाड्यांची (शिरांची) बांधणी, त्यावर मांसाचे लेपन, चामडीचे झाकण, प्लीहा, 
यकृत, फुफ्फुसे, पंख्याची कलापूर्ण योजना, र््ताचे शुद्धीकरण वे प्रचालन, विद्युत (र्जा) निर्मिती, जीवाचे 
संयोजन, डोक्यातील मेंदूची अदभुत रचना, अंगावरील केस व नखे यांची उत्पत्ति, डोळ्यातील अत्यंत सूक्ष्म 
रक्तवाहिन्यांची तारांसारखी केलेली गुंफण, इंद्रियांच्या मार्गाचे प्रकाशन, जीवाच्या जागृत, स्वप्नव सुपुप्ती या 
अवस्था आणि त्यांच्या भोगण्यासाठी विशिष्ट स्थानांची निर्मिती, सर्व धातूंचे वर्गीकरण, कला कोशल्याची 
स्थापना इत्यादी अदभुत सृषटिला परमेश्रराखेरीज कोण बनवू शकतो ? 

याशिवांव नाना प्रकारची रले वधातू यांनी विभूषित भूमी, विविध प्रकारच्या वटवृक्षादिकांच्या बीजामधील 
अत्यंत सुक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्रेत, पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूप युक्त चित्रविचित्र पाने, पुष्पे, फळे, मुळे' 
यांची निर्मिती; गोड, खारट, तिखट, कडू, आंबट, तुरट वौरे विविध स्स; सुगंधी पाने फुले, फळे, अन्न, 
कंदमुळे इत्यादींची रचना, अनेकानेक कोट्यवधी भूगोल, सूर्य, चंदर इत्यादी लोकांचे निर्माण, धारण भ्रमण, 
त्यांना नियमात ठेवणे या साऱ्या गोष्टी परमेश्वराखेरीज कोणीही करू शकत माही. 

जेव्हा कोणी एखादा पदार्थ पाहतो तेव्हा त्याला दोन प्रकारचे ज्ञान उत्य्न होते. एक तो पदार्थ जसा आहे. 
तसे त्याचे ज्ञान होणे आणि दुसरा प्रकार म्हणजे तो पदार्थातील रचना पाहून तो निमाण करणाऱ्याचे ज्ञान होणे. 
उदाहरणार्थ, एखाद्या माणसाला जंगलात पडलेला एक सुंदर दागिना सापडला. त्याच्याकडे पाहिल्यानंतर तो 
सोन्याचा आहे आणि तो कोणीतरी कुशल कारागिराने बनविला आहे, याचप्रमाणे या नाना प्रकारच्या सृष्टमध्ये 
असणारी विविध प्रकारची रचना पाहिल्यानंतरंती निर्माण करणाऱया परमेश्वराला सिद्ध करते. 

(प्रश्न) मनुष्य सृष्ट प्रथम झाली की पृथ्वी आदिची ? 

(उत्तर) आधी पृथ्वी आदी निर्माण झाली. कारण पृथ्वी आदिकाशिवा मनुष्याची स्थिती वंपालन होऊ 
शकत नाही. 

(प्रश) सुटच्या प्रारंभी एकच मनुष्य किंवा अनेक माणसे उत्पन्न केली होती किंवा काव/कसे ? 

(उत्तर) अनेक माणसे उत्पन्न केली होती. कारण ज्या जीवांची कर्मे ईश्वर सृष्टीमध्ये उत्पन्न होण्यासारखी 
होती त्यांनाच ईश्वर सृष्टिच्या आरंभी जन्माला धालतो. “मनुष्या क्रषयश्च यें । ततो मनुष्या 
अजायन्त?॥ (शत. १४४1२५ असे वजुर्वेदात म्हटले आहे. या प्रमाणावरून सृष्टिच्या प्रांभी अनेक म्हणजे 
शेकडो-हजारो माणसे उत्पन्न झाली होती हे निश्चित होते. तसेच सृष्टि रचनेकडे पाहिल्यानंतरही निश्चित होते की 
माणसे ही अनेक आईबापांची संतति आहेत. 


सत्यार्थप्रकाश १८९ महरर्षिदयानंद सरस्वती 








(प्रश्न) आदी सृष्टिमध्ये न्य जी उत्पत्ति झाली ती बाल्य; युवा (तरुण) व वृद्ध यांपैकी 
कोणत्या अवस्थेत झाली ? की तीन्ही अवस्थांमध्ये ? 

(उत्तर) युवावस्थेमध्ये. पाम श्वराे प्रथम बालके निर्माण केली असती तर त्यांचे पालन करण्यासाठी इतर 
माणसांची गरज भासली असती; आणि त्याने वृद्धावस्थेतील माणसांची निर्मिती प्रथम केली असती तरमैथुनी 
सृष्टिझाली नसती म्हणून त्याने युवावस्थेमध्ये सृष्टिकेली आहे. . 

(प्रश्न) सृष्टि प्रारंभ केव्हा तरी झाला आहे की नाही ? 

(उत्तर) नाही. ज्याप्रमाणे दिवसापूर्वी रात्र आणि राजरीपूर्वी दिवस, तसेच दिवसांनंतर रात्र व रात्री नंतर 
दिवस हे चक्र चालू असते. त्याचप्रमाणे सृष्टीपूर्व प्रलय आणि प्रलयापूर्वी सुर्टि, तसेच सुहिंतर प्रलय व 
प्रलयानंतर सृष्टी हे चक्र अनादी काळा पासून चालत आले आहे. त्याला आदी किंवा अंत नाही, परंतु जसा 
दिवसाचा किंवा राजचा आरंभ व अंत पाहायला मिळतो तसाच सृष्टि आणि प्रलय यांचा आदी व अंत होत 
राहतो, कारण जसे परमेश्वर, जीव, जगाचे कारण हे तीन पदार्थ स्वरूपतः अनादी आहेत, तसे जगाची उत्पत्ति, 
स्थिती व लय हेही प्रवाह रूपाने अनादी आहेत. नदीचा प्रवाह डोळ्यांना दिसतो, कधी तो सुकून जातो, कधी 
दिसतच माही, तो पावसाळ्यात पुन: दिसू लागतो व उन्हाळ्यात दिसेनासा होतो. अशा या व्यवहाराला प्रवाहरूप 
समजावे. जसे परमेश्वराचे गुण, कर्म, स्वभाव अनादी आहेत, तसेच त्यांच्या जगाची उत्पत्ति, स्थिती व लय घडून 
येणे हेही अनादी आहे. ज्याप्रमाणे ईश्वराचे गुण, कर्म व स्वभाव यांचा आरंभ व अंत नाही त्याचप्रमाणे त्याच्या 
कर्तव्यकर्माचाही प्रारंभ आणि अंत नाही. 

(पश्न) ईश्वराने काही जीवांना माणसाचा जन्म, काहींना वाधासिहासारखा हिं प्राण्यांचा, काहींना हरिण, 
गाय यांसारख्या पशूंचा, काहींना वृक्षादी, काहींना कृमी, कीटपतंगादी यांचा जन्म दिला आहे. यावरून परमेश्वर 
हा पक्षपाती असल्याचे दिसून येते. 

(उत्तर) ईश्वर पक्षपाती नाही, कारण त्या जीवांना आधीच्या सृष्टिमध्ये केलेल्या कर्मानुसार व्यवस्था 
केल्याने ते जन्म दिले गेले. कर्मावाचून जन्म दिले गेले असते तर पक्षपात झाला असता. 

मानव उत्पत्ति स्थान 

(प्रश्न) मनुष्याची पूर्व सृष्टि कोणत्या ठिकाणी झाली ? 

(उत्तर) आजकाल ज्याला तिबेट (तिब्बत) असे म्हणतात त्या त्रिविष्टप देशात झाली. 

(प्रश्न) आदी सृष्टिच्या वेळी माणसाची एकच जात होती की अनेक ? 

(उत्तर) एकच मानव जात होती. त्यानंतर “वि्जानीह्यार्यान्ये च॒ दस्यंब: ।? (३. म. मू. ५॥ 
म॑. ८) या क्रव्वेदवचनात सांगितल्याप्रमाणेश्रेषठांचे नाव आर्य, विद्वान, देव असे पडले आणि जे मूर्ख, चोर, डाकू 
होते त्यांना दस्यु असे म्हणू लागले. अशा प्रकारे आर्य व दस्यु ही दोन नावे प्रचारात आली, 'डत शुद्र 
उतार्ये' या क्रग्वेदातील वचनात सांगितल्याप्रमाणे आरयांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ब शुद्र असे 
(गुणकर्मस्वभावानुसार) चार भेद झाले. द्विज विद्वानांचे नाव आर्य आणि मूरखांचे नाव शुद्र अनार्य म्हणजे 
अडाणी झाले. 


सृष्टिउत्पति १९७ आठवासमुल्लास 











द मते येथे कसे आले ? 
(उत्तर) जेव्हा आर्व व दस्यु म्हणजे देव (विद्वान) व असुर (अविद्रान) यांच्यामध्ये वारंबार झगडे होऊ 
लागले, खूपच उपट्रव होऊ लागला तेव्हा आर्य लोक सर्व पृध्वीतलावर ही भूमी उत्तम आहे हे ओळखून येथे 
येऊन वसले. त्यामुळे या देशाचे आर्यावर्त असे नाव पडले. 
(प्रश्न) आर्यावत्तांच्या सीमा कोठपर्यंत आहेत ? 
(उत्तर) आसमुद्राचु बै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌। 
तयोरेबान्तरं गिर्योराय्याब्त विदुर्बुधा: ॥ 


सरस्वतीहषद्दत्योर्देबनद्योर्यदन्तरम्‌ 
तं देबनिर्मितं देशमार्याबत्त प्रचक्ष ते।। मनु. अ. २! हलो. २२, (७ 

उत्तरेला हिमालय, दक्षिणेला विंध्याचल, पूर्वेला आणि पश्चिमेला समुद्र ॥१॥ तसेच पश्चिमेला सरस्वती 
(अटक) नदी व पूर्वेला दृषद्रती नदी. हौ हषद्रती नेपाळच्या पूर्व भागातील डोंगरांमधून उगम पावून बंगाल व 
आसामच्या पूर्व बाजूने व ब्रह्मदेशाच्या पश्चिमबाजूने वाहत जाऊन दक्षिणेस समुद्राला मिळाली आहे. तिला 
ब्रह्मपुत्रा असे म्हणतात. जी उत्तरेकडील पर्वतांमध्ये उगम पावून दक्षिणेतील सागराच्या खाडीला जाऊन मिळते 
ती अटक नदी होय. हिमालयाच्या असणारी दक्षिणमध्य रेषेपासून बाजूच्या पर्वतापासून रामेश्वरापर्यंत जाते. 
तिच्या कक्षेत जेवढा प्रदेश येतो त्याला आर्यांबत्त असे म्हणतात. कारण हा प्रदेश देवांनी म्हणजे विद्वानांनी 
वसविला आहे; आणि हेच आयांनी निवास केल्यामुळे त्याला आर्यावत्त असे म्हटले आहे. 

आर्य म्लेंच्छ शब्दांची व्याख्या 

(प्रश्न) प्रथम या देशाचे नाव काय होते आणि येथे कोण राहत होते ? 

(उत्तर) आयांच्या पूर्वी येथे कोणी राहत नव्हते. त्यामुळे या देशाला कोणतेही नाव नव्हते. कारण की 
आर्य लोक ममुष्य सृष्टिंतर सृष्टिच्या उत्पत्तिनंतर काही काळाने तिबेटमधून धेट याच देशात येऊन वसले. 

(प्रश्न) कोणी म्हणतात की हे लोक इराणातून आले म्हणूनच त्यांचे नाव आर् असे झाले. ते तेथे 
येण्यापूर्वी येथे जंगली लोक राहत असत. त्यांना असुर व राक्षस असे म्हणत होते. आर्य लोक स्वत:ला देव 
म्हणवीत होते व त्यांचा जेव्हा संघर्ष झाला तेव्हा त्याला देवासुरसंग्राम कधामध्ये सांगितले आहे. 

(उत्तर) हे सर्वथा साफ खोटे आहे कारण, 

विजांनीद्दार्यान्ये च दर्स्यबो बर्हिष्मते रन्धया शासदच्चतान्‌॥ रम:!।र.५१मं.८ 

1: शुतिडतामे् अब कां. १९। सू. ६२।मं. ! हे ही वेदांचे प्रमाण आहे. 

पूर्वी सा 'जे लोक धार्मिक, विद्वान व आप्त पुरुष होते त्यांचे नाव आर्य होते. तर या विपरीत 
लोकांचे नाव दस्यु अर्थात चोर, दुष्ट, अविद्वान व अधार्मिक आहेत. तसेच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा द्विजांचे नाव 
आर्व आणि शूद्रांचे नाव अनार्य अर्धात अडाणी आहे. 

जेथे बेदामध्ये असे सांगितले आहे तर इतर बिदेशी लोकांच्या कपोलकल्पित गोष्टींना बुद्धिमान लोक 
कधीच मानू शकत नाहीत. देवासुर संग्रामामध्ये अर्जुन व महाराजा दशरथ आणि आरयांबरत्तातील इतर लोक 


सत्यार्थप्रकाश १९१ महर्षिदयानंद सरस्वती 





अमुरांचा संहार करण्याच्या कामी आयांना घर करण्यास जात असत. हिमालयपर्वतावर आर्व आणि दस्यु व 
म्लेंच्छ असुरांचे जे बुद झाले होते, त्यामध्ये देवांचे म्हणजे आर्यांचे रक्षण व असुरांचा पराभव काण्याच्या कामी 
त्यांची मदत झाली होती. यावरून हेच सिद्ध होते की, आर्यावत्तांच्या बाहेर चोहोंबाजूला हिमालयाच्या पर्व, 
आमेय, दक्षिण, नैक्रत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य देशांमध्ये जे लोक राहत असत, त्यांचेच नाव असुर 
असे सिद्ध होते. कारण जेव्हा हे असुर हिमालयातील प्रदेशांमध्ये राहणाऱ्या आर्यावर स्वारी कर तेव्हा 
आर्याबत्तातील राजे -महाराजे त्या उत्तरदी देशात आयांच्या मदतीला जात. दक्षिणेकडे श्रीरामचंद्रांचे जे युद्ध 
झाले त्याचे नाव देवासुरसंग्राम नाही. त्याला राम-रावण युद्ध किंवा आर्व-राक्षस युद्ध असे म्हणतात, 

आर्य लोक इरणातून आले आणि येथील जंगली लोकांशी लढून विजवी होऊन त्यांना या देशातून 
हाकलून देऊन या देशाचे राजे बनले, असे कोणत्याही संस्कृत ग्रंथात किंवा इतिहासात लिहिलेले नाही. अशा 
पुनश्च स्थितीत विदेशी लोकांचे लिखाण मान्य कसे होऊ शकते ? शिवाय, 

आर्यबाचो म्लेच्छवाचश्चार्यबाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृता: ॥१॥ मनु. अ. १०लो ५ 

म्लेच्छदेशस्त्वत: पर: ॥।२॥ मनु. अ.२ हलो. २३ 

आर्यावत्ताहन वेगळे असे जे देश आहेत, त्यांना दस्युदेश व म्लेच्छदेश म्हटले जाते. यावरूनही हेच सिद्ध 
होते की, आर्यावर्तांच्या बाहेरपूर्वेडील देशापासून इरणपरयंत, उत्तर, वायव्य आणि पश्चिम यादेशांतराहणाऱयांचे 
नाव दस्यु ,म्लेच्छ व असुर आहे आणिनैक्रत्य, दक्षिणव आमेय दिशांतील आरयाक्तांच्या बाहेरील देशांमध्ये 
राहणाऱ्या माणसांचे नाव राक्षस आहे. 

आजही पाहा. हबशी लोकांचे स्वरूप भयंकर राक्षसांच्या वर्णनासारखे दिसून येते आणि आर्यावरत्तांच्या 
धेट खालच्या बाजूस राहणाऱ्या लोकांचे नाव नाग आणि त्यांच्या देशाला पाताळ यासाठी की आर्यावरततीय 
लोकांच्या पादतली (पायतळी) जो देश आहे. तेथे नाग नावाच्या पुरुषाच्या वंशातील राजे राज्य करीत असत. 
त्यांना नागवंशी म्हणत अर्थात त्यांच्यापैकी एका राजाच्या उलूपी नामक राजकन्येचा अर्जुनाशी विवाह झाला 
होता. अर्थात इकषवाकू राजापासून कौरव-पांडवांपर्यंत साऱया पृथ्वीवर आयांचे राज्य होते आणि वेदांचा थोडा 
धोड प्रचार प्रसार आर्यावत्तांबाहेरील देशांमध्येही होता. 

याला पुरावा असा की, ब्रह्माचा पुत्र विराट, विराटाचा मनू आणि मनूचे मरीची आदी दहा पुत्र आणि 
त्यांच्यापासून स्वायंभुवादी सात राजे व त्यांची संतति इक्ष्वाकू आदी राजा जो आर्यावर्ताचा पहिला राजा होय, 
त्यानेच आर्यावर्त वसविला आहे. 

आतादुर्दैवाने आयांमधील आळत, प्रमाद व आपसातील यादवी यामुळे इतर देशांवर राज्य करण्याची 
गोष्ट तर दूरच राहिली; पण खुद्द आर्यावत्तातिही : आर्यांचे अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भव राज्य यावेळी राहिले 
नाही. जे काही उरले आहे तेही विदेशी लोकांकडून पादाक्रांत केले जात आहे. काही थोडे राजे स्वतंत्र आहेत. 
जेव्हा बाईट दिवस येतात तेव्हा देशवासियांना अनेक प्रकारची दु:खे भोगावी लागतात. कोणी! 'कितीही म्हटले 
तरी जे स्वदेशी राज्य असते ते सर्वोपरि उत्तम असते. मतमतांतराच्या दूराग्रहापासून अलिप्त, आपले ब 
परके यांच्या बाबतीत पक्षपात न करणारे, प्रजेवर मातापित्याप्रमाणे कृपा, न्याव ब दया करणारे देखील 


सृष्टिउत्पति १९र आठवासमुल्लास 











व राज्यसुद्धा पूर्णपणे सुखदावक होत नाही. परंतु वेगवेगळ्या भाषा, भिन्न प्रकारचे शिक्षण 
आणिभिन्न व्यवहार यांच्यामुळे निर्माण होणारा विरोध नाहीसा होणे अत्यंत कठिण आहे. तो नाहीसा झाल्याखेरीज 
परस्परांचा पूर्ण उपकार आणि हित साधणे कठिण आहे म्हणून वेदादी शास्त्रांमध्ये जी काही व्यवस्था किंवा 
इतिहास लिहिला आहे तो मान्य करणे हे सज्जनांचे काम आहे. 

(प्रश्न) जगाची उत्पत्ती होऊन किती वर्षे झाली ? 

(उत्तर) एक अब्ज, सत्याण्णव कोटी, काही लाख व अनेक हजार वर्षे जगाची उत्पत्ति व वेदांचा प्रकाश 
होण्यात झाली आहेत याचे सविस्तर विवेचन “क्रग्बेदादिभाष्यभूमिका? या माझ्या ग्रंथांत लिहिले 
आहे ते पाहावे, इत्यादी प्रकार सृष्टि उत्पत्तित व बनण्यात झाली आहेत शिवाय असे आहे की ही सृष्टी 
पर्माणूंपासून बनली आहे. ज्याचे विभाजन होऊ शकत नाही ते परमाणू आहे. साठ परमाणूंचा एक अणू 
बनतो. दोन अणूंचा एक हरयणुक बनतो. जो स्थूलबायू आहे. तीन ्रथणुकांचा त्रसरेणू बनतो. यालाच अली 
म्हणतात. चार द्रयणुकाचे जल, पाच दृधणुकाची पृथ्वी बमते म्हणजे तीन ह्व्थणुकांचा त्रसरेणू व त्याची 
दुप्पट झाल्याने पृथ्वी आदी दृश्य पदार्थ होत आहेत. अशा प्रकारे मिश्रण करून परमेश्वराने हे भूगोल 


आदीबनविले आहेत. 
जगाचा धारणकर्ता ईश्वर 

(प्रश्न) या भूगोलाचे धारण कोण करतो ? कोणी म्हणतो की शेषाच्या म्हणजे सहस्रफणा असलेल्या 
नागाच्या मस्तकावर पृथ्वी आहे. दुसरा कोणी म्हणतो की ती बैलाच्या शिंगांवर आहे. तिसरा म्हणतो की ती. 
कशाहीवर नाही. चौथा म्हणतो की तिला वायूचा आधार आहे. पाचवा म्हणतो की सूर्याच्या आकर्षणाने 
खेचली गेल्यामुळे ती आपल्या जागी वसलेली आहे. सहावा म्हणतो की पृथ्वी वजनदार भारी असल्यामुळे ती 
खाली-खाली अवकाशात चालली आहे. यांपैकी कोणाचे म्हणणे खरे मानावे? 

(उत्तर) जे लोक असे म्हणतात की सापाच्या डोक्यावर आणि बैलाच्या शिंगांवर पृध्वी आधारलेली 
आहे. त्यांना असे विचारले पाहिजे की साप आणि बैल यांच्या आईबापांच्या जन्माच्या वेळी तौ कशावर टिकून 
होती ? आणि साप व बैल कोणाच्या आधाराने राहिले आहेत ? बैलाच्या शिंगांवर पृथ्वी आधारलेली आहे 
असे म्हणणारे मुसलमान हा प्रश्न ऐकून निरुत्तर मात्र होतील. परंतु सर्पवाले म्हणतील की सर्प कूर्मावर, कूर्म 
जलावर, जल अभीवर, अमी वायूवर आणि वायू अवकाशात स्थिर आहे. त्यांना असे विचारले पाहिजे की हे 
सारे कशावर टिकून आहे ? तर ते अवश्य सांगतील की ते परमेश्वरावर आधारलेले आहेत. त्यांना जर विचारले 
की शेष आणि बैल ही कुणाची मुले आहेत ? तर ते सांगतील की कश्यप हा कटूचा व बैल हा गायींचा मुलगा 
आहे. मरीचीचा पुत्र कश्यप, मनूचा पुत्र मरीची, विराटाचा मनू वब्रहम्याचा विराट आणि ब्रह्मा आदी सृष्टिचा 
होता अशी वंशपरंपरा आहे. म्हणजे असे की शेषाचा जन्म होईपर्यंत पाच पिढ्या होऊन गेल्या होत्या. तेव्हा 
पृथ्वी कोणी धारण केली होती ? हा प्रश्न म्हणजे कश्यपाचे जन्माचे वेळी पृथ्वी कशावर होती ? विचारल्यावर 
'तेरी भी चुप मेरी भी चुप' होऊन ते भांडू लागतील. 

याचा खरा अभिप्राय हा आहे की जे बाकी उरते त्याला शेष असे म्हणतात. म्हणून कोणातरी कवीने 


सत्यार्थप्रकाश १९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





*शेषाधारा न असे म्हटले की शेषाचा आधार पृथ्वी आहे त्याचा अर्थ न समजता 
सर्पाची मिथ्या कल्पना केली. वस्तुत: परमेश्वर ह र्त व प्रलव यांतून बाकी म्हणजे वेगळा राहतो. म्हणूनच 
त्याला 'शेष? असे म्हणतात. त्याचाच आधार पृथ्वी आहे. 

सत्येनोत्तंभिता भूमिः ॥ र. मं. (9 रू. ८९१ मं. ! 

(सत्य) तो त्रिकालाबाधित आहे, ज्याचा कधी नाश होतनाही, त्या परमेश्वराने भूमी, आदित्य आणि सर्व 
लोकांचे धारण केले आहे. 

उक्षा दांधार पूथिबीमुत द्याम्‌॥ कव.मं. १७सू. ३! मं. ८, अर्व. कां. ४। सू. (१। मं. ! 

(उक्षा) हा उ्षा शब्द पाहून बेलाची कल्पना कोणी तरी केली असावी. कारणठक्षा हे बैलाचेही नाव 
आहे. परंतु त्या मूढाला हे समजले नाही की एवढ्या प्रचंड पृथ्वीला उचलून धरण्याचे सामर्थ्य बैलामध्ये कसे 
असणार ? कोठून येणार ? उक्षा>वर्षा द्वार भूगोलावर जलसिंचन करणाऱ्या सुर्याचे 'नाव आहे, त्याने आपल्या 
आकर्षणाने पृध्वीला धारण केले आहे परंतु सुर्य वगरेना धारण करणारा परे श्वराखेरीज दुसरा कोणीही नाही. 

(पश्न) एवढ्या मोठ्या भूगोलांना परमेश्वर कसा धारण करू शकत असेल? 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे अनंत आकाशापुढे मोठेमोठे भूगोल काहीच नाहीत 'किंवा समुद्रापुढे पाण्याच्या एका. 
कणासारखा म्हणजे काहीच नाही. त्याप्रमाणे त्या अनंत परमेश्वरासमोर हे असंख्य लोक (गोल) एका परमाणू 
सारखे सुद्धा म्हटले जाऊ शकत माहीत. तो आत व बाहेर सर्वत्र व्यापक आहे. “बरिभुःप्रजासु हे ययुर्वेदात 
वर्णन आहे. म्हणजे तो परमेश्वर प्रजामध्ये व्यापक होऊन सवांचे धारण करीत आहे. जर तो ख्रिस्ती, मुसलमान 
व पौराणिक लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे विभू म्हणजे सर्वव्यापक नसता तर तो या सृष्टिला कधीही धारण करू 
शकला नसता. कारण मिळाल्याशिवाय कुणी कुणाला धारण करू शकत नाही. 

यावर कोणी म्हणेल की हे सारे लोक परस्पर आकर्षणाने धारित स्थित असतील मग पुन्हा त्यांना 
परमेश्वराने धारण करण्याची काय अपेक्षा आहे ? याचे उत्तर असे दिले की ही सु्टि अनंत आहे की सांत ? जर 
ती अनंत आहे असे म्हणत असाल तर साकार वस्तू अनन्त असू शकत नाही आणि जर ती सांत आहे असे तुमचे 
म्हणणे असेल तर ती जेथे संपली त्याच्या पलीकडे दुसरा कोणताच लोक नाही. मग कोणाच्या आकर्षणाने तिचे 
धारण होणार 2 जशी समष्टी व व्यष्टी सर्वसमुदायाचे नाव वन ठेवतात म्हणून ती समष्टी आणि एक-एक वृक्ष 
स्वतंत्रपणे पाहिला तरती व्यष्टी होय. त्याप्रमाणे सर्व भुगोलांची एक समष्टी समजून त्याला जग असे म्हटले तर 
साऱ्या जगाचे धारण व आकर्षण करणारा परमेश्वरावाचून दुसरा कोणीही नाही. म्हणून तो साऱ्या जगाची रचना 
करतो तोच- 

स दांधार पूथिबीमुत द्याम्‌॥ वु. अ. १३.४ 

पृथ्वी आदी प्रकाशरहित लोकलोकांतर, पदार्थ तथा सूर्य आदी प्रकाशसहित लोक व इतर पदार्थ यांची 
रचना व धारण परमेश्वर करतो. तोच सर्वत्र व्यापक झाला आहे तोच साऱ्या जगाचा कर्ता व धर्ता (धारण 
करणारा) आहे. 

(अर्चन) पृथ्वी आदी लोक फिरत आहेत की स्थिर आहेत? 


ळक 9924. 322222253ॅ922भ022222233333अअअऔलीअीीलल अलक ल 
सृष्टिउत्पति १९४ आठवासमुल्लास 





डै ते फिरत आहेत. 

(प्रश्न) कित्येक लोक असे म्हणतात की सूर्य फिरतो व पृथ्वी फिरत नाही. तर दुसरे काही लोक असे 
म्हणतात की सूर्य फिरत नसून पृथ्वी फिरत असते. यातील खरे कोणते? 

(उत्तर) ही दोन्ही मते अर्ध सत्य आहेत. कारण वेदामध्ये असे लिहिले आहे की 

*“आयं गौ: पृश्चिंरक्रमीदर्सदन्मातर पुर । पितरै च प्रयन्त्स्ब: ।॥? यु. अ.) मं ६ 
म्हणजे हा भूगोल जलासहित सूर्याच्या भोवती फिरतो म्हणून भूमी फिरत असते. 

आ कृष्णेन रजंसा वर्समानो निवेशयेत्नमृतं मर्त्ये च । 

हिरण्ययॅन सविता रथेन देवो यांति भुजंनानि पश्येन्‌॥ वजु. अ. ३३) मं. ४३ 
जो सविता म्हणजे सूर्य वर्षा आदी करणारा आहे. प्रकाशस्वरूप तेजोमय, एमणीयस्वरूपासह विद्यमान 
आहे, सर्व प्राणी व अप्राणी यांच्यामध्ये अमृतरूप वृष्टी अथवा किरणे यांच्याद्वारे अमृताचा प्रवेश करून, सर्व 
मूर्तिमान द्रव्ये दाखवित आहे, सर्व लोकांबरोबर आकर्षण गुणासह वर्तमान आहे, आपल्या परिधीमध्ये फिरत 
राहतो. परंतु तो कोणत्याही गोलाच्या भोवती फिरत नाही. त्याचप्रमाणे एकेका ब्रह्मांडात (सुर्यमालिकेत) एक 
सूर्य प्रकाश देणारा असतो व इतर सर्व लोक त्याच्या प्रकाशाने प्रकाशित होणारे आहेत. जसे- 
दिबि सोमो अधि श्रित: ॥ अवरव- का. १४ अनु. मं. ! 

जसा हा चंद्रलोक सूर्याच्या प्रकाशाने प्रकाशित होतो, तसेच पृथ्वी आदी लोकही सूर्याच्या प्रकाशाने 
प्रकाशित होतात. मात्र दिवस व रात्र हे चक्र सदेव चालत असते. कारण पृथ्वी आदी लोक फिरत असताना जो 
भागसूर्यासमोर येतो तेथे दिवस व जो भाग मागच्या बाजूस येतो तेथे रात्र असते. अर्धात जे उदय, अस्त, संध्या, 
मध्याह, मध्यरात्र वगरे कालावयव आहेत, ते देशदेशांतरामध्ये सदैव विद्यमान असतात. म्हणजे जेव्हा आर्यावर्तात 
सूर्योदय होतो तेव्हा पाताळात म्हणजे 'अमेरिकेत' अस्त होतो आणि जेव्हा आर्यावत्तात सूर्यास्त होतो तेव्हा 
पाताळ देशात सूर्योदय होतो. जेव्हा आर्याव्तात मध्याह्व किंवा मध्यरात्र असते त्यावेळी पाताळ देशात मध्यरात्र 
आणि मध्याह असते. 

जे लोक असे म्हणतात की सूर्य फिरतो व पृथ्वी फिरत नाही, ते सर्व अज्ञानी आहेत. कारण तसे असते तर 
हजारो वर्षाचा दिवस व तेवढीच दीर्घ रात्र झाली असती. कारण सूर्य पृथ्वीच्या लाखोपट मोठा. असून तो 
पृथ्वीपासून कोट्यावधी मैल दूर आहे. म्हणूनच सूर्याला वेदांमध्ये ब्रध्न: नाव आहे. ज्याप्रमाणे मोहरीसमोर 
पर्वत फिरू लागला तर त्याला खूप वेळ लागेल; आणि मोहरीला फिरायला फार वेळ लागणार नाही, त्याप्रमाणेच 
पृथ्वी (स्वत: भोवती) फिरत असल्यामुळे यथायोग्य दिवस व रेत्री होतात; सूर्याच्या फिरण्यामुळे नवहे. 
जे लोकसूर्य स्थिर आहे असे म्हणतात, तेसुद्धा ज्योतिर्विद्याविद नाहीत. कारण सूर्य फिरत नसता तर एका. 
राशिस्थानातून दुसऱ्या राशीत अर्थात दुसऱ्या जागेला तो प्राप्त झाला नसता शिवाव गुरू (मोठा) पदार्ध 
फिरल्यावाचून आकाशात नियत स्थानावर केव्हाही राहू शकला नसता. 

जैन लोक म्हणतात की पृथ्वी फिरत नसून ती खाली-खाली जात आहे; आणि फक्त जंबुद्रीपामध्ये दोन 
सूर्यव दोन चंद्र आहेत. ते जणू भांगेच्या नशेत धुंद आहेत. असे का ? जर पृथ्वी खाली-खाली जात असती तर 


सत्यार्थ प्रकाश १९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 

















न चक्रन झाल्याने ती ठिन् भिन्न झाली असती. खालच्या वायुला राहण्यायोग्य वायूचा स्पर्श 
ज्ञाला अम्रता खालच्या लोकांना अधिक स्पर्श झाला असता आणि वावूची गती एकाच प्रकारची झाली 
असती. दोन सूर्य व दोन चंद्र असते तर रात्र व कृष्णपक्ष यांचे अस्तित्व उरले नसते. म्हणून एका भूमीजवळ एक 
चंद्र असतो आणि अनेक भूमीसाठी अनेक चंद्र असतो व त्या सर्वांमध्ये एकच सूर्य असतो. 

(प्रश्न) सूर्य, चंद्र व तारे या काववस्तू आहेत ? त्यांच्यावर मनुष्यादी सृष्टी आहे का नाही ? 

(उत्तर) हे सर्व भूगोल लोक आहेत व त्यांमध्ये मनुष्यादी प्रजाही राहते. कारण- 

ण्तेषु हीद ६ सर्व बसुहितमेते हीद सज जासयन्ते, तद्यदिद < सर्ब बासयन्ते 
तस्माद्वसव इति ॥ शत. परप. (४ब्रा.६।के. ९१.४ 

पृथ्वी, जल, अमी, वायु, आकाश, चंदर, नक्षत्रे आणि सूर्य यांचे नाव वसू यासाठी आहे की यांच्यामध्येच 
सर्व पदार्थ व प्रजा वास करतात; आणि हेच सर्वांना वसवितात. ज्याअर्धी हे निवासाची धरे आहेत त्याअर्थी 
त्यांना वसू नाव आहे. पृथ्वीप्रमाणेच सुर्य, चंद्र व नक्षत्रे वसू आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही वाप्रकारे माणसे 
असणारयात काय संदेह ? शिवाय परमेश्वराचा पृथ्वी हा एक लहानसा गोल ममुष्यादी सृष्टि भरलेला आहे. तर 
काय इतर सारे लोक शून्य रिकामे असतील? परमेश्वराचे कोणतेही कार्य निष्णयोजन होत नाही. मग इतक्या 
असंख्य गोलांवर ममुष्यादी सृष्टिनसेल तर ईश्वराचे प्रयोजन कसे सफळ होऊ शकणार ? म्हणून सर्वत्र मनुष्यादी 
सृष्टि आहे. 

(प्रश्न) या पृथ्वीवरील मनुष्यादी सृष्टिची जी आकृति व अवयव आहेत, तसेच इतरगोलांवर असतील की 
वेगळे असतील? 

(उत्तर) आकांमध्ये थोडाफार फरक असण्याची शकयता आहे. या जगात चिनी, हवशी व आर्यावर्त, 
यूरेप वगेरे देशांतील लोकांचे अवयव व रंगरूप आणि. 'आकृतिचा धोडा-धोडा फरक आहे, तसाच वेगवेगळ्या 
ग्रहांवरील लोकांमध्ये भेद असतात. पंतु ज्या जातीची जशी सुष्ट या जगात आहे, तशाच प्रकारची सृष्टि अन्य 
लोकातही आहे. म्हणजे या जगातील लोकांच्या शरीराच्या ज्या-ज्या जागी डोळे वगैरे इंद्रिये असतात त्याच 
जागी इतर बीळ. शरीरातही तशाच प्रकारचे अवयव सुद्धा तसेच असतात. कारण- 

चन्द्रमसौ धाता यंथापूर्वमंकल्पयत्‌| 

दिवच पूथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ रम. १०) त्‌. (९. म.३ 

(घाता) पपेश्वराे ज्याप्रमाणे सूर्य, चंद्र दरो, भूमी, अंतरिक्ष व ततरस्थ विशिष्ट सुखदायक पदार्थ पूर्वीच्या 
कल्यामध्ये रचले होते, तसेच ते या कल्यात म्हणजे य़ा सृषटित रचले आहेत; आणि सर्व 'लोकलोकांतरमध्येही ते 
तसेच बनविले आहेत. त्यांत किंचित मात्र फरक नाही. 

(पश्न) ज्या वेदांचा या जगात प्रकाश आहे. त्यांचाच प्रकाश त्या लोकांमध्ये आहे किंवा नाही ? 

(इत्तर) होय ! त्यांचाच प्रकाश तेथेही आहे. ज्याप्रमाणे एका राजाची राज्यव्यवस्था नीति त्याच्या 
राज्यात सर्वत्र सारखी असते त्याप्रमाणे राजराजेश्वर परमेश्वराची वेदोक्त नीती त्याच्या स्टिपी : संपूर्ण राज्यात 
सारखीच आहे. 


७७:340231251222522 >>>. >> कि 
सृष्टिउत्पति १९६ आठवासमुल्लास 





(प्रश्न) जरहे जीव आणि प्रकृतिस्थ तत्त्वे अनादी आहेत व ती ईश्वराने बनविलेली नाहीत तरती स्वतंत्र 
असल्यामुळे त्यांच्यावर ईश्वराचा अधिकारही असता कामा नये. 

(उत्तर) ज्याप्रमाणे राजा व प्रजा हे समकालीन असतात आणि प्रजा राजाच्या आधीन असते त्याचप्रमाणे 
जीव व जड (अचेतन) पदार्ध परमेश्वराच्या आधीन आहेते तर परमेश्वर सारी सृष्टिबनविणारा, जीवांना त्यांच्या 
कर्माची यथायोग्य फळे देणारा, सवांचे वथावत रक्षण करणारा आणि अनंत सामर्थ्ययुक्त आहे तर अल्प 
सामर्थ्यवान आणि जड (अचेतन) पदार्थ त्याच्या आधीन का नसावेत ? म्हणून जीव हा कर्म करण्यास स्वतंत्र 
परंतु केलेल्या कर्मांची फळे भोगण्यात इश्रराच्या व्यवस्थेमुळे परतंत्र आहे. याउलट परमेश्वर हा सर्वशक्तिमान 
विश्वाची निर्मिती, संहार व पालन सर्व जगाचे करणारा आहे. 

हा आठवा समुल्लास पूर्ण झाला. पुढील समुल्लासात विद्या, अविद्या, बंध व मोक्ष यांविषयी 
लिहिण्यात येईल. 

इति श्रीमहदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषात्रिभूषिते सृष्ट्युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषये 
अष्टमः समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥८॥ 





मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 







म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 










सत्यार्थप्रकाश १९७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


























टच 

विद्या व अविद्या विवेचन 
छ्विद्यां चाबिद्या च॒ यस्तद्वेदोभयं : स॒ह । 
अबिंद्यया मृत्यु तीर्त्बा ॥ बजु. अ. ४० मं. (४ 


जो मनुष्य विद्या व अविद्या यांच्या विल्डा्हाककृह एकाच वेळी जाणतो तो अविद्येच्या म्हणजे कर्मोपासनेच्या 

योगाने मृत्यूला जिंकून विद्येने म्हणजे यार्थ ज्ञानाने मोक्षाला प्राप् होतो. 
अबिद्येचे लक्षण 

आतित्वाशुचित:लागात्ययुनितयमतवतला ड्या या ॥ पां)सा.पा.सू.५ 

हे योगसूत्रातील वचन आहे. हे जग व. आहेत असे वाटणे, 
जे कार्यरूष जग दिसते व ऐकू येते, | पर्वपासून सदैव असेच राहिले आहे व पुढेही राहणार आहे, योगबळाच्या 
योगाने देवांचे हेच शरीर सदेव राहते, अशी विपरीत बुद्धी होणे हा अविद्येचा प्रथम भाग आहे. 

अशुचि म्हणजे मलयुक्त पदार्थांना आणि कामवासना, मिध्याभाषण, चोरी इत्यादी अपवित्रात पवित्र 
बुद्धि ठेवणे हा दुसरा भाग आहे. अत्यंत विषयसेवनरूपी दुःखामध्ये सुख बुद्धि हा तिसरा भाग आहे. अनात्म 
पदार्थामध्ये आत्मबुद्धी करणे हा अविद्येचा चौथा भाग आहे. या चार प्रकारच्या विपरीत ज्ञानाला अविद्या असे 
म्हणतात. याहून जी विपरीत म्हणजे अतित्याला अनित्य, नित्याला नित्य, अपवित्राला अपवित्र, पवित्राला 
पितर, दुःखाला दुःख, सुखाला सुख, अनात्म्याला अनात्मा आणि आत्म्याला आत्मा असे ज्ञान होणे हीच 
विद्या होय. अर्थात 

वेत्ति यथावत्‌ तत्तं पदार्थस्वरूपं यया सा विद्या | यया तत्तस्वरूपंन 'जानाति भ्रमादन्यस्िनरन्यत्रिश्चिनोति 
यया साविद्या | 

जिच्या योगाने पदार्थांच्या यथार्थ स्वरूपाचा बोध होतो ती विद्या आणि जिच्या योगाने तत्वस्वरूप 
जाणले जात नाही, एकात दुसऱ्याची बुद्धि होते, तिला अविद्या असे म्हणतात. तसेच. कर्म व उपासना यांना 
अविद्या यासाठी म्हणतात. ती बाह्य व आंतरिक क्रियाविशेषणाचे नाव आहे, ज्ञानविशेषाचे नाही. म्हणूनच 
वरील मंत्रात सांगितले आहे की शुद्ध कर्म व परमेश्वराची उपासना यांखेरीज मृत्यू व दु:ख यातून कुणीही पार 


विद्यावअविद्याविवेचन १्श्‍्ट नववासमुल्लास 








ब अर्थात पवित्र कर्म, पवित्र उपासना आणि पवित्र ज्ञानानेच मुक्ती मिळते; आणि अपवित्र कर्म, 
मिध्याभाषण आदी पाषाणमूर्ती आदींची उपासना आणि मिध्याज्ञान यांच्यामुळे बंधन होते. 
कोणीही माणूस एक क्षणदेखील कर्म, उपासना व ज्ञान यांनी रहित होत नाही. म्हणून धर्मयुक्त सत्यभाषणादी 
कर्मे करणे आणि मिथ्या भाषणादी अधर्माचा त्याग करणे. हेच मुक्तीचे साधन आहे. 

बंधमोक्षाची नित्यनैमित्तिकता 


(प्रश्न) मुक्ती कोणाला प्राप्त होत नाही ? 
(उत्तर) जो बद्ध आहे त्याला मुक्ती मिळत नाही. 
(प्रश्न) बद कोण आहे? 
(उत्तर) जो अधर्म व अज्ञान यात अडकलेला जीव आहे. 
(प्रश्न) बंध व मोक्ष हे स्वाभाविक आहेत की नैमित्तिक ? 
,_ (उत्तर) नैमित्तिकापासून कारण ते स्वाभाविक असते तर बंध आणि मुक्तीची निवृत्ती कधी 
झालीच नसती, 


(प्रश्न) न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक: । 
नमुमुुर्नव बै मुक्तइत्येषा परमार्थता ॥। गौदधार्दयकारिकाए. २] कां. १२ 
हीमांडूक्य 'कारिका आहे. जीव व ब्रह्म असल्यामुळे वस्तुत: जीवाचा विरोध म्हणजे तो 


कधी अज्ञानाच्या आवरणात येत नाही, जन्म घेत नाही, बंधामध्ये पडत नाही, तो साधक नाही व काही साधनाही 
करीत नाही. तो कधी मुक्त होण्याची इच्छा करीत नाही आणि त्याची कधी मुक्ती होत नाही कारण परमा्धानि तो 
(तत्वतः) बंधच झाला नाही तर मुक्ती कसली ? 

(उत्तर) आधुनिक वेदांती लोकांचे हे म्हणणे खरे नाही. कारण जीवाचे स्वरूप अल्प असल्याने तो 
आवरणात येतो, तो शरीरासहित प्रकट रूपाने जन्म घेतो. पापरूप कर्मांची फळे भोगण्यासाठी भोगरूप बंधात 
अडकतो, त्या बंधातून सुटण्याचे उपाय करतो. दु:खातून सुटण्याची इच्छा बाळगतो; आणि दु:खातून मुक्त 
होऊन परमानंद परे श्रराची प्राप्ती करून घेऊन मुक्तीचाही उपभोग घेतो. 

(प्रश्न) हे सारे धर्म देहाचे व अंता करणाचे आहेत, जीवाचे नव्हेत. कारण जीव तर पापपुण्यरहित 
साक्षीमात्र आहे. शीत, उष्ण आदी शरीरादिकांचे धर्म आहेत. आत्मा हा निर्लेप आहे. 

(उत्तर) देह आणि अंत:करण हे जड (अचेतन) आहेत. त्यांना शतोष्णाची प्राप्ती व भोग असत नाहीत. 
ज्याप्रमाणे दगडाला शीत व उष्णता यांची जाणीव अथवा भोग नसतो जे मनुष्यादी चेतन प्राणी त्याला स्पर्श 
करतात त्यांनाच शौतोष्णांची जाणीव होते व ते त्याचा उपभोग घेतात. त्याचप्रमाणे प्राणही जड (अचेतन) 
आहेत. त्यांना भूक व तहान लागत नाही. परंतु ते प्राण असणाऱ्या जीवाला तहान-भूक लागते. याचप्रमाणे 
मनही जड (अचेतन) आहे. त्याला नहर्ष-नाशोक होत नाही. पण मनाद्वारे जीव हा हर्ष-शोक, सुख-दुख यांचा 
उपभोग घेतो. ज्याप्रमाणे बहिष्करण (बाह्य) श्रोत्रादी इंद्रियांद्ारे बऱ्यावाईट शब्दादी विषयांचे ग्रहण करून जीव 
सुखी किंवा दु:खी होतो, त्याचप्रमाणे अंतःकरणाच्या म्हणजे मन, बुद्धी, चित्त व अहंकार यांमुळे संकल्प, 
विकल्प, निश्चव, स्मरण व अभिमान करणारा जीव शिक्षेस व मोठेपणास पात्र ठरतो. 


सत्यार्थप्रकाश १९९ महर्षि दयानंद सरस्वती 











चि तलवारीने मारणारा दंडनीय होतो शिक्षेस पात्र असतो पण तलवार शिक्षेला पात्र नसते 
त्याचप्रमाणे देहेंद्रिये, अंतःकरण व प्राण या साधनांनी बरी-वाईट कृत्ये करणारा: जीव सुख-दुःखाचा भोक्ता 
असतो. जीव हा कर्मांचा साक्षीदार नसून कर्ता व भोक्ता आहे. कर्माचा साक्षीदार तर एक, अद्वितीय परमात्मा 
आहे. जो कर्मे करणारा जीव आहे, तोच कर्मामध्ये लिप्त होतो; तो (ईश्वरी नव्हे अथवा) ईशवरसाक्षीही नाही: 

(पश्न) जीव हे ब्र्माचे प्रतिबिंब आहे. ज्याप्रमाणे आरसा. फुटल्याने बिंबाची काही हानी होत नाही, 
त्याचप्रमाणे जोपर्यंत अंत:करणामध्ये बर्याच प्रतिबिंब असणारा जीव तोपर्यत आहे की जोपर्यंत तो अंत:करणाची 
उपाधी असतो जेव्हा अत:करण नाश पावते तेव्हा जीव मुक्त होतो. 

(इत्तर) हे बोलणे पोरकटपणाचे आहे, कारण प्रतिबिंब हे साकाराचे साकारत होते जसे मुख व दर्पण हे 
आकाययुक्त आहेत आणि पृथकही आहेत. जर पृथक नसतील तर त्याचे प्रतिबिब पडू शकत नाही. बरह् हे 
निराकार व सर्व व्यापक असल्यामुळे त्याचे प्रतितरिंबसुद्धा होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) पाहा । खोल, स्थिर व स्वच्छ.पाण्यामध्ये निराकार व व्यापक आकाशाचे (प्रतिबिंब) 
आभास होतो. त्याचप्रमाणे निर्मळ अंत:करणात परमेश्वराचा आभास असतो म्हणजे प्रतिबिंब पडते. त्याला 
चिदाभास म्हणतात. 

(इत्तर) ही सारी बालबुद्धीची निर्थक बडबड आहे. कारण: आकाशहे दृश्य नाही तर त्याला डोळ्यांनी 
कोणीही का म्हणून पाहू शकतो? 

(पश्च) हे जे वर निळे व अंधुक असे दिसते ते आकाश निळे दिसते की नाही ? 

(उत्त) नाही. 

(प्रश्न) तरमग ते काय आहे? 

(उत्तर) पृथ्वी, जल व अमी यांचे वेगवेगळेत्रसरेणू दिसतात. त्याच्यामध्ये जो निळेपणा दिसतो तो जास्त 
पाणी जे पावसाच्या रूपाने पहते त्यामुळे ते निळे आहे आणि जो धुरकटपणा दिसतो, ती पृथ्वीवरून उडालेली 
धूळ वातावरणात फिरत असल्याची दिसते. तिचेच प्रतिबिंब पाण्यात किंवा आरशात पडलेले दिसते. ते 
आकाशाचे प्रतिबिंब कधीही नसते. 

(पश्न) जसे आकाशाचे धटाकाश, मठाकाश, मेधाकाश, व महदाकाश अमे भेद व्यवहारात होतात तसेच 
बर्माचेही ब्रह्मांड व अंत:करण या दोन उपाशी भेदाने ईश्वर व जीव नावे आहेत. जेव्हा घटादी पदार्थ नष्ट होतात 
तेव्हा महदाकाशच म्हटले जाते. 

(त्तर) ही गोष्ट अडाणी लोकांची आहे. कारण आकाश कधी छिन्न-भिन्न होत नाही. व्यवहारामध्ये 'घट 
(माठ) आणा इत्यादी व्यबहार होतात. माठातील आकाश (घटाकाश) आणा' असे कोणी म्हणत नाही, 
म्हणून तुमची ही गोष्ट बरोबर नाही. 

(प्रश्र) ज्याप्रमाणे समुद्रात मासे व झर कीटक फिरतात आणि आकाशात पक्षी वरे उडतात, त्याचप्रमाणे 
चिदाकाश ब्रद्यामध्ये सारी अंत:करणे फिरत असतात. ती स्वत: जड (अचेतन (ळी परंतु सर्वव्यापक 
परमेश्वराच्या सत्तेने जसे असीच्या साक्निध्याने लोखंड गरम होते तसे अंतःकरणे होत असतात. ते 
जसे चालते आणि आकाश तसेच ब्रह्म हे स्थिर आहेत, त्याप्रमाणे जीवाला ब्रह्य मानण्यात काही दोष येत नाही. 


0:45. “केके > सके टील पो र 
विद्यावअविद्याविवेचन २०० नववासमुल्लास 





र तुमचा हा दृष्टांतही सत्य नाही. कारण जर सर्वव्यापक ब्रह्म अंत:करणामध्ये प्रकाशमान होऊन 

जीव बनतेतर त्याच्यामध्ये सर्वज्ञत्व आदी गुण येतात की नाही ? आवरण असल्यामुळे त्यात सर्वज्ञता वगरे गुण 
येत नाहीत असे तुम्ही म्हणत असाल तर मग असे सांगा की ब्रह्म आवृत्त व खंडित आहे की अखंडित? ब्रह्म हे 
अखंडित आहे असे तुमचे म्हणणे असेल तर त्याच्यामध्ये कोणीही पडदा टाकू शकत नाही. जर पडदा नाही तर 
सर्वज्ञता का नाही ? ते आपल्या स्वरूपाला विसरून अंत:करणासह चालणाऱ्या सारखा आहे. परंतु स्वरूपत: 
ते काय हालचाल करीत नाही ! जेव्हा स्वत: चालत नाही तर अंत:करण जितके जितके आपले पूर्वीचे प्राप्त 
स्थान सोडते आणि पुढेपुढे सरकत जाईल तेथे त्या त्या ठिकाणचे ब्रह्म भ्रांत, अज्ञानी होईल आणि जितके 
जितके अंत:करण सुटत जाईल तेथील ब्रह्म ज्ञानी, पवित्र व मुक्त होत जाईल असे म्हणावे लागेल. कारण सृष्टि 
निर्मितीच्या ब्रह्म्याला अंत:करण बिधडवीत जाईल आणि बंध ब मुक्ति देखील क्षणोक्षणी होत राहील. तुम्ही 
म्हणता तसे जर झाले तर कोणत्याही जीवाला पूर्वी पाहिलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टीचे स्मरण राहिले नसते. कारण 
ज्याब्रह्माने (अंत:करणासह जे) पाहिले व ऐकले ते राहिले नाही म्हणून बह्य जीव व जीव ब्रह्म हे एक कधीच होत 
नाहीत. ते नेहमीच वेगवेगळे असतात. 

(प्रश्न) हा सारा केवळ अध्यारोप आहे म्हणजे एका वस्तूवर दुसऱ्या वस्तूचा आरोप स्थापणे याला 
अध्यारोप असे म्हणतात. येथे ब्रह्म या वस्तूमध्ये सान्या जगाचा व त्याच्या व्यवहाराचा अध्यारोप करून 
जिज्ञासूला बोध करविला जातो वस्तुत: सर्व ब्रह्मच आहे. 

(प्रश्न) अध्यारोप करणारा कोण आहे ? 

(उत्तर) जीव. 

(प्रश्न) जीव कोणाला म्हणतात ? 

(उत्तर) अंत:करणावच्छिन्र चेतमाला जीव असे म्हणतात. 

(प्रश्न) अंत:करणावच्छिन्न चेतन हे दुसरे आहे की तेच ब्रह्म आहे ? 

(उत्तर) तेच ब्रह्म आहे. 

(प्रश्न) मग ब्रह्मानेच आपल्यामध्ये जगाची खोटी कल्पना केली काव ? 

(उत्तर) होय. त्यामुळे ब्रह्माची काय हानी होणार ? 

(प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करतो तो खोटा होत नाही काव ? 

(इत्तर) नाही. कारण जे मन व वाणी यांनी कल्पित अथवा कथित असते ते सारे खोटे असते. 

(प्रश्न) तर मग मनाने ब वाणीने खोट्या कल्पना करणारे व खोट बोलणारे ब्रह्म कल्पित व मिध्यावादी 
झाले कीनाही ? 

(उत्तर) होय. हा आरोप आम्हाला इष्टापत्ति आहे. बाहरे! मिथ्या वेदांतवादी लोकानो ! तुम्ही सत्यस्वरूप, 
सत्यसंकल्प, सत्यकाम परमेश्वराला मिध्याचारी करून टाकले काय हेच तुमच्या दुर्दशेचे कारण नाही आहे ? 
कोणत्या उपनिषदात, सूत्रात अथवा वेदात लिहिले आहे की परमेश्वर हा मिथ्यासंकल्य व मिध्यावादी आहे ? 
चोराच्या उलट्या बोंबा किंवा चोर तो चोर, वर शिरजोर या लोकोपचारासारखी तुमची गत दिसते. कोतवालाने 


सत्यार्थ प्रकाश २०१. महर्षि दयानंद सरस्वती 








जा शिक्षा करणे हे योग्य आहे. पण चोरानेच कोतवालाला शिक्षा करणे ह उलटीचगोष्ट झाली. त्याचप्रमाणे 
तुम्ही स्वत: मिध्यासंकल्यी व मिथ्याबादी होऊन आपला तो दोष! निष्कारण ब्रह्माला लावीत आहात, 

ब्रह्म जर मिथ्याज्ञानी, मिथ्याबादी, मिध्याकारी असते तर सर्व अनंत ब्रह्म तसेच झाले असते. परंतुब्रह्म तर 
एकस्स, सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी व मत्यकारी आहे हे सर्व दोष' तुमचे आहेत ते ब्रह्माचे नाहीत. 

जिला तुम्ही विद्या म्हणता ती तर अविद्या आहे; आणि तुमचा अध्यारोपही खोटा आहे. कारण आपण 
ब्रह्म ससताना स्वतःला बह व ब्रह्माला जीव समजणे हे मिथ्याज्ञान (अज्ञान) नाही तर काव आहे ? जो सर्वज्ञ व 
सर्वव्यापक आहे तो परिच्छिन्न अज्ञानात व बंधनात कधी पडत नाही. कारण अज्ञान, परिच्छित्र, एकदेशी, 
अल्प व अल्यज्ञ जीवास होत असतो. सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ब्रह्ममध्ये ते नाहीत. 

मुक्ती व बंध यांचे वर्णन 

(प्रश्न) मुक्ती कशाला म्हणतात? 

(उत्तर) “मुशन्ति पृथग्भवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः” जिच्यामुळे सुटका होते तिला 
मुक्ती असे म्हणतात. 

(प्रश्न) कशापासून, कोणापासून सुटणे ? 

(उत्तर) ज्याच्यापासून सुटावे अशी इच्छा सर्व जीव करतात. 

(प्रश्न) कशापासून सुटण्याची इच्छा जीव करतात? 

(उत्तर) दु:खापासून सुटावे अशी इच्छा सर्व जीव ठेवतात. 

(प्रश्न) कशापासून सुटू इच्छितात ? 

(उत्तर) दु:खापासून. 

(पश्न) दु:खापासून सुटून जीव कशाला प्राप्त करतात व ते कोठे राहतात?» 

(उत्तर) ते सुख प्राप्त करतात व ब्रह्मात राहतात. 

(पश्न) मुक्ती व बंध कोणकोणत्या गोष्टीपासून होतात ? 

(उत्तर) परेश्वराच्या आज्ञेचेपालननकरणे, अर्र्म, अविद्या, कुसंग, कुसंस्कार, वाईट व्यसनेयांच्यापासून 
दूर राहणे आणि सत्य भाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपातरहित न्याय धर्म यांची वृद्धी करणे, पूर्वोक्त प्रकाराने 
परेश्वराची स्तुती, प्रार्थना व उपासना म्हणजे योगाभ्यास करणे; विद्या शिकणे व' शिकवणे; धमाने पुरुषार्थ 
करून ज्ञानाची उन्नती करणे; सर्वात उत्तम साधनांचा वापर करणे; आणि जे काही करावयाचे ते सर्व पक्षपातरहित 
न्यायधर्मानुसारच करणे इत्यादी साधनांनी मुक्ती मिळते आणि याहून विषरीतईश्वराची आज्ञा भंग करणे वगैरे 
कामानी बंध होतो. 

(पश्न) मुक्तीमध्ये जीवाचा लय होतो की तो विद्यमान राहतो ? 

(उत्तर) तो विद्यमान राहतो. 

(प्रश्न) तो कोठे राहतो? 

(उत्तर) तो ब्रह्मामध्ये राहतो. 


कक कक र द 
विद्यावअविद्याविवेचन २०२ नववासमुल्लास 





व्र ब्रह्म कोठे आहे ? तो मुक्त जीव एके ठिकाणी राहतो की स्वेच्छेने सर्वत्र संचार करतो ? 

(उत्तर) जे ब्रह्म सर्वर पूर्ण आहे त्याच्यातच मुक्त जीव अव्याहतगती म्हणजे त्याला कसलाही अडथळा 
नाही, विज्ञान आनंदपूर्वक स्वतंत्रपणे संचार करतो. 

(प्रश्न) मुक्त जीवाला स्थूल शरीर असते की नाही ? 

(इत्तर) नाही. 

(प्रश्न) मग तो सुखाचा व आनंदाचा उपभोग कसा घेतो ? 

(उत्तर) त्याचे सत्य संकल्पादी स्वाभाविक गुण व सामर्थ्य ही सर्व टिकून राहतात. मात्र त्याचा भौतिक 
(शरीराशी) संबंध राहत नाही. जसे, 

श्रृण्वन श्रोत्रं भवति, स्पर्शयन्‌ त्वग्भबति, पश्यन्‌: , रसयन्‌ रसना 
भवति, जिघ्रन्‌ घ्राणं भवति, मन्वानो मनो अडक बाळ न्‌ बुद्धिर्भवति, 
चेतयंश्रित्तम्भ बत्यहड्कुर्बाणो$हडुरो भति ॥ शतपध. कां. (४ 

मोक्षामध्ये भौतिक शरीर अधवा इंद्रियांचे गोलक जीवात्म्याबरोबर राहात नाहीत. परंतु त्याचे स्वाभाविक 
शुद्ध गुण राहतात. जेव्हा तो ऐकण्याची इच्छा करतो तेव्हा कान, स्पर्श करू इच्छितो तेव्हा त्वचा, पाहण्याची 
इच्छा बाळगतो तेव्हा डोळे, स्वादासाठी जीभ, वास घेण्यासाठी नाक, संकल्प-विकल्य करण्याच्या वेळी मन, 
निश्चय करण्यासाठी बुद्धी, स्मरण करण्यासाठी चित्त व अहंकारासाठी अहंकारूप स्वशक्ती योगाने जीवात्मा 
मुक्तावस्थेत जातो आणि मुक्तीमध्ये त्याचे संकल्पमात्र शरीर असते. ज्याप्रमाणे शरीराच्या आधाराने इंद्रियांच्या 
गोलकांद्वारे जीव आपले कार्व करतो, त्याप्रमाणे (हे शरीर नसताना) मुक्तीमध्ये आपल्या शक्तीने तो सर्व 
आनंदाचा उपभोग घेतो. 

(प्रश्न) त्याची शक्ती किती प्रकारची व केवढी आहे ? 

(इत्तर) मुख्य शक्ती एकाच प्रकारची आहे. परंतु बळ, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गती, भीषण, 
विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चव, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
दर्शन, स्पर्शन, स्वादन आणि गंधग्रहण व ज्ञान या चोवीस प्रकारच्या सामरध्यांनी युक्त असा जीव आहे. यांच्या 
योगानेच तो मुक्तीमध्येही आनंदाची प्राप्ती व त्याचा उपभोग करतो. 

मुक्तीमध्ये जीवाचा विलय झाला तर मुक्तीचे सुख कोणी उपभोगीले असते ? जे लोक जीवाच्या नाशालाच 
मुक्ती समजतात ते महामूर्ख आहेत. कारण सर्व दु:खापासून मुक्त होऊन आमंदस्वरूप, सर्वव्यापक, अनंत 
परमेश्वरामध्ये जीवांचे आनंदात राहणे, हीच जीवाची मुक्ती होय. वेदान्त शारीरिक सूत्रांमध्ये म्हटले आहे की, 

अभावं बादरिराह होबम्‌॥ वेदनद.अ.४ पा. ४ तू. (० 

बादरी हा व्यासाचा पिता होव. ते मुक्तीमध्ये जीवाचा त्याच्याबरोबर मनाचा भाव असतो असे तो मानतो. 
अर्थात जीव आणि मन (यांचा मुक्तीमध्ये) लय होतो असे पराशर मुनी मानीत नाहीत तसेच, 

आबंः ल्‌ ॥ वेदान्त. अ. ४ पा. ४ सू. ११ 

आचार्य जैमिनी मुक्त पुरुषाबरोबर मनासारखे सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय, प्राण वगैरेही विद्यमान असतात असे 
मानतात. त्यांचा अभाव मानीत नाहीत. 


सत्यार्थप्रकाश २०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 








वक 'बादरायणो$त: ॥ वेदानद. अ: ॥ण. ४ सू. (२ 

ब्यासमुनी मुक्तीमध्ये पूर्वोक्त साधनांचा भाव व अभाव हे दोन्ही असतात असे मानतात. अर्थात 
शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्तीमध्ये विद्यमान असतो; आणि अपवित्रता, पापाचरण, दुःख, अज्ञान आदीचा 
अभाव ते मानतात. 

यदा पक्नाबतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

न विचेष्टते तामाहू: परमा गतिम्‌ ॥ कठो.अ.२।व द|. १० 

हे उपनिषदाचे वचन आहे जेव्हा शुद्ध मन युक्त पाच ज्ञानेंद्रिये जीवाबरोबर राहतात आणि बुद्िचा निश्चय 
स्थिर असतो तेव्हा त्या स्थितीला परमाती म्हणजे मोक्ष असे म्हणतात. 

य आत्मा अपहतपात्मा बिजरो विमृत्युर्विशोको5ब्रिजिघत्सो$पिपासः 
सत्यकामः सत्यसडूल्पः सो$न्येटव्यः: स ख्रिजिज्ञासितव्य: सर्वांक्च 
लोकोनाप्नोति सर्वांश्ध कामान्‌ यस्तमात्मानमनुतिद्य विजानातीति॥उत्दो. प्रण. 
ब.५ग.! ख बा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ य एते 
ब्रह्मलोके तं बा पालात हाह सर्वे च लोका आत्ता: सर्वेच 
कामाःस सर्वाफेश्ल सर्बाधश्च कामान्यस्तमात्मा-नमनुजिछ्य 
ब्िजानातीति॥ छादो. प्रपा. ॥ खं. (२।मं. ५.६ नमघबन्मर्त्य बा इद € शरीरमात्तं मृत्युना 
तदस्या5मृतस्याशरीरस्यात्म-नोउधिषानसात्तो जै सशरीरः भ्रियाप्रियाथ्या नवे 
सशरीरस्य सतः भ्रियाप्रिययोर-पहतिरस्त्यशरीरं बाब सन्त न भ्रियाभ्रिये 
स्पृशत:॥ छादो. प्रण. ८ बं. (२मं. ! 

जो परमेश्वर अपहतपात्मा सर्व पापे, जरा, मृत्यू, शोक, शषुधा व पिपासा यांगी रहित, सत्यकाम व 
सत्यसंकल्य आहे, त्याचा शोध; व त्यालाच जाणण्याची इच्छा बाळगावी पसे श्वराच्या संपकांमुळे जो मुक्त 
जीव सर्व लोकांना व सर्व कामांना प्राप्त होतो, जो परमेश्वराला जाणून घेऊन मोक्षाचे साधन व स्वत:ला शुद्ध 
करणे जाणतो तो मुक्ती प्राप्त जीव शुद्ध दिव्यनेत्र आणि शुंद मन यांच्या योगाने कार्याला 'पाहतो व त्या प्राप्त 
कून त्यांमध्ये रममाण होतो. 

जे यावरह्लोकामध्ये म्हणजे दर्शनीय परेश्वरामध्ये स्थित होऊन मुक्त जीव मोक्ष सुखाचा उपभोग घेतात. 
आणि सर्वांचा अंतर्यामी आत्मा असलेल्या याच परमेश्वराची उपासना मुक्तीची प्राप्ती करणार विद्वान लोक 
करतात. यामुळे त्यांना सर्व लोक सर्व कामना प्राप्त होतात. म्हणजे (ते उपासक) जे-जे संकल्प करतात ते-ते 
पूर्ण होऊन त्यांना ते-ते लोक व ते-ते काम प्राप्त होतात आणि. ते मुक्त जीव स्थूल शरीर सोडून संकल्पमय 
शरीराने आकाशामध्ये, परमेश्वरामध्ये संचार करतात कारण जे शरीर युक्त असतात ते ऐहिक दुःखरहित होऊ 
शकत नाहीत. 

जसे प्रजापतीने इंद्राला सांगितले की, "हे परमपूज्य धनयुक्त पुरुषा! हे स्थूल शरीरमरणधर्मी आहे आणि 
तहाच्या जबड्यात बकरी सापडलेली असावी त्याप्रमाणे हे शरीर मृत्यूच्या जबड्यात सापडलेले आहे. तेहे 
शरीर मरणाचे व शरीरहित जीवात्म्याचे निवासस्थान आहे.'" 


विद्यावअविद्याविवेचन २०्ड नववासमुल्लास 








म्हणूनच हा जीव सुख आणि दु:ख यांनी सदा ग्रस्त राहत असतो. कारण शरीरासहित जीवाची ऐहिक 
प्रसन्नतेची निवृत्ती होतच असते; आणि जो शरीसहित मुक्त जीवात्मा ्रह्मामध्ये राहतो त्याला ऐहिक सुखदुःखाचा 
स्पर्शही होत नाही तथापि तो सुदा आनंदातच राहतो. 


(ब्रश्न) जीवाला मुक्ती मिळाल्यानंतर तो पुन: कधी जन्ममरणरूपी दु:खामध्ये येतो की नाही ? कारण 
नच पुनरावत्तते न च पुनरावत्तते इति छाऱो. प. ८ खं. (५ 
अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌। वेदातद.अ. ४ प. सू. ३३ 
यदूगत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥। गोत. अ. १५ इलो. ६ 
इत्यादी वचमांवरून लक्षात येते की मुक्ती तीच आहे जी संसार दु:खापासून निवृत्त होऊन जीवाला एकदा 
मुक्ती मिळाल्यानंतर ती सोडून तो पुन: या जगात कधी येत नाही. 
(उत्तर) हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण वेदामध्ये याचे खंडन केले आहे. 
कस्य नूनं कंतमस्यामृतांनां मनांमहे चारूं देवस्य नाम । 
को नों मह्या अदितये पुनंदात्‌ पितर च रशेये मातरें च ॥१॥%.म.!॥स्‌.२४मं.! 
(प्रश्न) कोणाचे नाव पवित्र आहे असे आम्ही समजावे ? कोण नाशरहित पदार्थांमध्ये असणारा देव सदा 
फ्रकाशस्वरूप आहे ? कोण आम्हाला मुक्तीच्या सुखाचा उपभोग करवून पुन: या जगात जन्माला घालतो आणि 
ओईवडिलांचे दर्शन करवितो ?॥!॥ 
| अस्नेर्वयं प्रंथमास्यामृ्तांनां मनांमहे चारू देवस्य नामे । 
५ खनो'मुह्या अटिंतये पुर्नर्दात्‌ पितर च हशेथ मातर च ॥२॥क्रमं.!|त.२४मं.२ 
| (उत्तर) या स्वप्रकाशस्वरूप, (ज्ञानस्वरूप) अनादी, सदामुक्त परमेश्वराचे नाव पवित्र आहे असे आम्ही 
जाणवे. जो आम्हाला मुक्तीमध्ये आनंदाचा उपभोग करवून पुन: पृथ्वीवर आईवडिलांच्या संबंधाने जन्म देऊन 
त्यांचेदर्शन घडवितो तोच परमेश्वर मुक्तीची व्यवस्था करतो. तोच सवांचा स्वामी आहे. ॥२॥ 
इदानीमित्र सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥३॥ प्ांल्य.अ. !। र्‌. (५९ 
ज्याप्रमाणे सध्या काही जीव बद्ध व काही मुक्त आहेत, तसेच ते सर्वदा राहतात. बंध व मुक्ती यांचा 
पूर्णपणे विच्छेद कधी होत नाही. तरीपण बंध व मुक्ती ही कायमची नसतात. ॥३॥ 
(पश्न) तदत्यन्तबिमोक्षोडबर्गः ॥ न्याव. अः १ आ. !!स. २२ 
दुःखजन्मभ्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपबर्ग: ॥। 
न्यापेअ. !। आ. !। सू. २ 
जो दु:खाचा अत्यंद म्हणजे पूर्ण विच्छेद होतो तीच मुक्ती म्हणवीली जाते. कारण जेव्हा मिथ्या ज्ञान, 
अविद्या, लोभादी दोष, विषयवासनेसारख्या दुर्व्यसनांमध्ये प्रवृत्ती, जन्म व दु:ख ही उत्तरोत्तर नाहीशी होण्यापूर्वी 
पूर्वीच्या गोष्टीपासून निवृत्त झाल्यानेच मोक्ष शर्त होतो व तो सदेव राहत असतो. 
(उत्तर) अत्यंत या शब्दाचा अर्थ अत्यंताभाव असा धेण्याची गरज नाही. जसे, “अत्यन्त 


सत्यार्थ प्रकाश २०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








ऱ् सुखं चास्य बत्तते* या वाक्यात या माणसाला फार दुःख व फार मुख आहे असा अर्ध 
आहे. यावरून असे दिसून येते की त्याला पुष्कळ सुख किंवा दु:ख आहे. त्याचप्रमाणे येथेही अत्यंत शब्दाचा 
अर्थ समजला पाहिजे. 

(पश्न) मुक्तीतून जीव परत येत असेल तरतो मुक्तावस्थेत किती काळ राहतो ? 

(उत्तर) ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात परिमुच्यन्ति सर्वे । पुढ्ळ! बं. १) म.६ 

ते मुक्त जीव मुक्ती प्राप्त करून बरह्मामध्ये आनंद, तोपर्यंत उपभोगून महाकल्यानंतर मुक्तीचे सुख सोडून 
पुनः जगात येतात. याची कालगणना अशी आहे: त्रेचाळीस लाख वस हजार वर्षांची एक चतुर्युग, दोन हजार 
चतुर्युगींची एक अहोरात्र, तीस अहोरात्रींचा एक महिना, बारा महिन्यांचे एकंवर्ष, अशा शंभर वर्षांचा एक 
परांतकाल होतो. याप्रमाणे गणित करून मुक्तीचे सुख भोगण्याचा काळ किती असतो ते जाणून घ्यावे. 

(पश्न) परंतु इतर ग्रंथकारांचे आणि जगातील सर्वांचे असेच मत आहे की ज्यामुळे पुनः जन्ममरणाच्या 
फेऱ्यात न येणे हीच मुक्ती किंवा मोक्ष हो. 

(उत्तर) असे कधीच होणे शक्‍य नाही. कारण एक तर जीवाचे सामर्थ्य, शरीरादी पदार्थ आणि साधने 
परिमित आहेत. मग त्यांचे फळ अनंत कसे असू शकेल ? अनंत आनंद उपभोगण्याचे अमर्याद सामर्थ्य, कर्मे व 
साधने असणाऱ्या जीवांमध्ये नाहीत. म्हणून ते अनंत सुखाचा उपभोग घेऊ शकत नाहीत. ज्यांची साधने 
अनित्य आहेत त्यांचे फळ नित्य कधीही असू शकत नाही. शिवाय मुक्तीमधून कोणताही जीव या संसारात परत 
येत नसता तर जगाचा उच्छेद म्हणजे जीव नि:शेष झाले असते. ॥ 

(पश्न) जितके जीव मुक्त होतात तितके पुन: ईश्वर नवीन उत्पन्न करून; आणि त्यांना जगात पाठविते. 
त्यामुळे जीव संपून जाणार नाहीत. 

(उत्तर) असे असेल तर जीव अनित्य होतील. कारण ज्याची उत्पत्ति होते त्याचा नाश अवश्य ह्ततो. 
म्हणजे तुमच्या मताप्रमाणे मुक्ती मिळाल्यावरही जीव नष्ट होऊन जातील. त्यामुळे मुक्ती अनित्य होईल अणि 
मुक्तीच्या ठिकाणी भयंकर गर्दी होईल. कारण तेथे आगमन जास्त होईल आणि (त्यांच्यापैकी कोणीच) पैथून 
बाहेर जाणार नसल्याने तेथील वाढीला काही सुमारच राहणार नाही आणि दुःखाच्या अनुभवाशिवायसुख 
काहीही होऊ शकत नाही. 

कडू नसेल तर मधुर स्साला आणि मिष्ट नसेल तर कडू रसाला काय अर्थ उसतो ? कारण दोन वेगवेगळ्या 
रसांचा स्वाद घेतल्याने त्यांची परीक्षा होते. एखादा माणूस केवळ गोडच खात-पीत राहिला तर त्याला तर सुख 
होत नाही जसे सर्व प्रकारच्या स्पांचा स्वाद घेणाऱ्याला सुख मिळते. 

शिवाय परमेश्वर अंत असणाऱ्या (सौमित) कर्माचे अनंत फळ देईल तर त्याचा न्याय नष्ट होईत. जो 
जितके ओझे उचलू शकेल तेवढेच त्याच्यावर लादणे हे शहाणपणाचे काम असते. जसे एका मणाचे : ओझेठचलू 
शकणाऱ्या शिरावर दहा मणाचे ओझे लादल्यास ते लादणाऱ्याची निंदा नालस्ती होते. तसेच अल्पज्ञअल्प 
सामर्थ्य असणाऱ्या जीवावर अनंत सुखाचा भार घालणे ईश्वरासाठी उचित होत नाही, 

आणि जर परमेश्वर नवे जीव उत्पन्न करतो तर ज्या कारणापासून जीव उत्पन्न होतात ते पदार्थ संपून 


विद्यावअविद्याविवेचन २०६ नववासमुल्लास 





जातीलकारण खजिना कितीही मोठा असला तरी त्यात भरन पडता नुसताच खर्च होत राहिला तर कधी ना 
कधी तो रिकामा होतोच. म्हणून मुक्तावस्थेत जाणे व तेथून परत येणे चांगले आहे वासाठी अशी अवस्था 
असणेचेयोग्यहोय. काही दिवस कारागृहात काढण्यापेक्षा जन्मठेप, काळे पाणी किंवा फाशीला कोणी चांगले 
मामतो कांय ? मुक्तीतून परत यायचेच नसेल तर ह्या जन्मठेपेच्या कैदेत इतकेच अंतर आहे की तेथे मजुरी करावी 
लागत नाही आणि ब्रह्मामध्ये विलीन होणे हे समुद्रात बुडून मरण्यासारखेच आहे. 

(प्रश्न) जसा परमेश्वर नित्य मुक्त व पूर्ण सुखी आहे तसाच जीवही नित्य मुक्त व सुखी राहील तर त्यात काही 
दोष येणार नाही. 

(उत्तर) परमेश्वर अनंतस्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म व स्वभाव युक्त आहे. त्यामुळे तो कधी अविद्या आणि 
दुःख व बंधन यांत पडू शकत माही. जीव मुक्त होऊनही शुद्ध स्वरूप, अल्यज्ञ आणि परिमित गुण-कर्म- 
स्वभावयुक्त राहतो. तो परमेश्वरासारखा कधी होत नाही. 

(प्रश्न) जरमुक्ती देखील अशी जन्म-मरणासारखीच आहे तर तिच्यासाठी श्रम करणे व्यर्ध आहे? 
(उत्तर) मुक्ती ही जन्म-मरणासारखी नाही. कारण छत्तीस हजार वेळा सृष्टिची उर्त्पात्त व लय होण्यास 
अैवढा वेळ लागतो तेवढ्या वेळेपर्यंत जीवांना मुक्तीच्या आनंदात राहणे, दुःख न होणे तरती काय लहान गोष्ट 
आहे ? आज खाणे-पिणे केले तरी द्या भूक लागणारच असते. मग यासाठी उपाय कशाला करता ? क्षुधा, 

ष्ष्णा, शुद्र, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, पतली, मुलेबाळे यांच्यासाठी उपाय करणे जर आवश्यक आहे तर मग 
फसाठी प्रयल का करू नये ? ज्याप्रमाणे मरणे हे अटळ असले तरी आपल्या जगण्याचा उपाय केला 
जो त्याचप्रमाणे मुक्तीनंतर पुन्हा परत येऊन जन्म घेण्यासारखे असले तरीसुद्धा मुक्तीसाठी प्रयल करणे 


आवश्यकआहे. 
| साधने 

(शन) मुक्ती मिळविण्याची काय साधने आहेत? 

(उत्तर) मुक्तीची काही साधने पूर्वी सांगितली आहेत. तरीपण विशेष उपाय हे आहेत. ज्याला मुक्ती हवी 
अश्ेत्याने प्रथम याच जन्मात जीवनमुक्त बनले पाहिजे. म्हणजे असे की ज्या मिध्याभाषणादी पापकर्मांचे फळ 
दुःरआहे. त्यांचा त्याग आणि सुखरूपी फळ देणाऱ्या सत्यभाषणादी धर्माचरण अवश्य करवे. ज्या कोणाला 
दुः्पासून सुटका व सुखाच्या प्राप्तीची इच्छा असेल त्याने अधर्म सोडून धर्माचे पालन केले पाहिजे. कारण 
दु:ख्बे मूळ कारण पापाचरण आणि सुखाचे मूळ कारण धर्माचरण आहे. 

पत्युरुषांच्या संगतीने बिबेक म्हणजे संत्यासत्य, धर्मांधर्म, कर्तव्याकर्तव्याचा निश्‍चंय अवश्य करावा 
यांविधी त्यातील भेद जाणून घ्यावा; आणि शरीर अर्थात जीवाच्या पंचकोशाच्या संबंधी विचार करावा. (हे 
पंचवश असे आहेत) :- एक “अन्नमय? कोश. हा त्वचेपासून हाडांपर्यंतचा समुदाय पृध्वीमंय आहे. दुसर 
“प्रणय? कोश. ज्यात 'प्राण' म्हणजे आतून बाहेर जातो तो “अपान म्हणजे बाहेरून आत येणारा वायु, 
'सर्मा' म्हणजे नाभीमध्ये राहून साऱ्या शरीरात स्प पोहचवितो तो वायु, 'उदान' म्हणजे कंठांमध्ये राहून अन्न 
पार्णगोढतो आणि बलपराक्रम वाढवितो तो वायु आणि 'व्यान' म्हणजे जीव ज्याच्यापासून शरीराच्या साऱ्या 


सतार्थप्रकाश २०७ महर्षिदयानंद सरस्वती 








१“ करतो तो वायु. तिसरा 'मनोमब? कोश. याच्यामध्ये मनासह अहंकार, वाणी, पाय, हात, गुदाव 
जननेंद्रिय ही पाच कर्मेंद्रिये आहेत. चोथा “बिज्ञानमय' कोश. यामध्ये बुद्धी चित्त आणि कान, त्वचा, डोळे, 
जीभ व नाक ही पाच ज़ामंद्िये ज्यांच्या योगाने जीव ज्ञानविषयक व्यवहार करतो. पाचवा “आनंदमय? कोश. 
यामध्ये प्रीती, प्रसन्नता, अल्प आनंद, भरपूर आनंद, आनंद आणि वाचा आधार कारणरूप' प्रकृती आहे. या 
पाच कोशांच्या योगाने जीव सर्व प्रकारची कर्मोपासना व ज्ञानादी व्यवहार कसो. ५ 
तीन अवस्था :- जागृती, स्व व सुघुप्ती या तीन अवस्था आहेत. 
तीन शरीरे :- जे आपल्याला दिसतेते 'स्थूल शरीर' होय. पाच प्राण, पाच ज्ञानेंद्रिये, पाच सूकष्मभूते, मन 
आणिबुद्धी या सतरा तत्त्वांच्या समुदावाला “सूक्ष्म शरीर' म्हणतात. हेसूक्ष्म शरीरजन्ममरणादी अवस्थांमध्ये 
ही जीवाबरोबर हते. वाचे दोन'भेद आहेत. एक भौतिक व दुपर स्वाभाविक, भौतिक जे सू्षमशरीरसूक्ष्मभूतांच्या 
अंशांनी वगलेले आहे. स्वाभाविक मूक्ष्मशरीर जे जोवाचे स्वाभाविक गुणरूप आहे. हे दुसरे अभौतिक 
(सूशरमशरीर) मुक्तीमध्येही जीवाबरोबर राहते. त्याच्या योगानेच जीव. मुक्तावस्थेतसुखाचा उपभोग घेतो. तिसरे 
“कारण शरीर होव. त्यामध्ये सुपुप्तीचा म्हणजे गाढ निद्राच असते. तेमूळ प्रकृतीरूप असल्यामुळे सर्वत्र विभु 
बसर्व जीवांसाठी एक (सारखे) आहे. चौथे 'तुरीब शरीर” या शरीरामध्ये जीव समाधिस्थ होऊन पश्वराच्या 
आगंदस्वरूपात मम होतात. या समाधी संस्कारजन्य शुद्ध शरीराचा पराक्रम मुक्तीमध्येही यथावत सहायक 
होत राहतो. 
हे सारे कोष व अवस्था यांहून जीव पृथक आहे. कारण अवस्थांहून जीव वेगळा आहे हे सर्वाना माही 

आहे. जेव्हा माणूस मरतो तेव्हा सगळेजण म्हणतात की जीव निधून गेला. हाच जीव. सर्वांचा प्रेरक, धर्ता, सह. 
कर्ता व भोक्ता आहे. जर कोणी असे म्हणेल की जीव हा कर्ता व भोक्ता नाही, तर तो अज्ञानी अविवेकी ४, 
असे समजावे. कारण जीवविरहित जे सारे जड पदार्थ आहेत, त्यांना सुख-दु:खांचा उपभोग किंवा पापपुणचे 
कर्तृत्व कधीही होऊ शकत नाही. होय | त्यांच्या साह्याने जीव हा पाप-पुण्यांचा कर्ता व सुख-दु:खांचा ४्ता 
(असतो) जेव्हा इंद्रिये विषयांमध्ये, मन इंद्रियांमध्ये आणि आत्मा. मनाशी संयुक्त होऊन, प्राणांना प्रेरणाऊन 
चांगली किंवा वाईट कृत्ये करवयास लावतो, तेव्हाच तो बहिमुंख होत असतो. त्याच वेळी आतून आंद, 
उत्साह, निर्भयता आणि वाईट कृत्य करण्यात भय, शंका व लज्जा उत्पन्न होते. ती अंतर्यामी परमेश्रांदी 
शिकवण आहे. जो प्राणी या शिकवणीप्रमाणे वागतो, त्यालाच मुक्तिजन्य सुखे प्रत होतात; आणिजोव्णी 
त्याच्या विद्ध वर्तन करतो, तो बंधजन्य दुःखे भोगत असतो. । 

- दुपरेसाधनबैराग्य' हे आहे. विवेकाद्वारे सत्यासत्य जाणले असेल, त्यातील सत्याचरणाचे ग्रण व 
असत्याचरणाचा त्याग करणे हा विवेक होय, पृथ्वीपासून परमेश्वरापर्वंत सर्व पदार्थांचे गुण, कर्म, स्भाव 
जाणुन पस्ेश्वराच्या. आज्ञेचे पालन आणि त्याच्या उपासनेत तत्पर राहणे, त्याविरुद्ध आचरण न करणे, सुग्ासून 
उपकारकल्न'घेणे, हा बिब्ेक म्हटला जातो. को 

यानंतर तिसरे साध्रर 'षटूक सम्यक्ति' हे आहे. म्हणजे सहा प्रकारची कर्मे करणे. ती अशी:- (१) शम” 
ज्यात आपल्या आत्म्याला व अंत:काणणाला अधर्माचरणापासून परावृत्त करून ध्रर्माचरणात सदैव प्रवृत्त वणे. 


1290444:68:./::::4:ॅ418066%-भॅऑभााय ठेली आल 
विद्यावअविद्याविकेचन र्ग्ट नववासमुल्ल्स 


2. (२) श्रम” ज्यात श्रोञादी इंद्रिये आणि शरीर यांना व्यभिचारादी दुष्कृत्यांपासून दूर ठेवून जितेंद्रिवत्वादी शुभ 

कर्मांमध्ये प्रवृत्त करणे. (३) 'उपरति” दुष्कृत्ये करणाऱ्या माणसापासून सदेव दूर राहणे. (४) “तितिक्षा 

कितीहीमिंदा, स्तुती, हानी, लाभ झाला तरी हर्ष-शोक सोडून मुक्तीच्या साधनांमध्ये सदैव संल होणे. ( 

“श्रद्धा*व्ेदादी सत्यशात्र आणि त्यातील ज्ञानाने प्रबुद्ध विद्वान, आप्त सत्योपदेशक, महानुभावाच्या रचनावर 

“7. 'बिश्वासठेवणे. (६) 'समाधान* चित्ताची एकाग्रता ही पटकसंपत्ती मिळून मुक्तीचे तिसरे साधन म्हटले जाते. 

हे चौथे साधन होय. ज्याप्रमाणे भूक व तहान यांनी व्याकुळ ज्ञालेल्या माणसाला अन्न व 

पाणी यांशिवाय दुसरे काही सुचत नाही त्याप्रमाणे मुक्ती व मुक्तीची साधने यांखेरीज दुसऱ्या कशातही प्रेम 
न वाटणे. 

मोक्षप्राप्तीची ही चार साधने आहेत व चार अनुबंध म्हणजे साधनांच्या नंतर ही कर्मे करावयाची असतात 
त्यांना अनुबंध असे म्हणतात. यातील जो :- 

(१) अधिकारी - या चार साधनांनी युक्त असणारा पुरुषच मोक्षाचा 'अधिकारी* होतो. 

(२) संबंध - ब्रहप्राप्तिस्वरूप मुक्ती हा प्रतिपाद्य विषय आणि वेदादी शास्रे ही प्रतिपादकाला यथायोग्य 
समजून अन्वय करणे याला *संबंध' म्हणतात. 

(३) बिषयी - सर्व शास््रांचा प्रतिपाद्य विषय जे ब्रह्म, त्याचा प्राप्रूरुपी विषय असणाऱ्या पुरुषाचे नाव 
*ब्रिषयी'आहे. 

(४) प्रयोजन - सर्व दुःखांची निवृत्ती आणि परमानंदाची प्राप्ती होऊन मुक्तीचे सुख मिळणे हे “प्रयोजन* 
आहे. अशा प्रकारे अधिकारी, संबंध, विषयी व प्रयोजन यांना 'अनुबंध चतुष्टय' असे म्हणतात, 

| यानंतर 

(१) श्रवण - जेव्हा कोणी विद्वान उपदेश करतो; तेव्हा तो शांतपणे, ध्यान देऊन ऐकणे, विशेषत: 
ब्रह्मविद्येचा उपदेश एकाग्रचित्ताने ऐकला पाहिजे. ही सर्व विद्यांमध्ये सर्वात अधिक सुक्ष्म विद्या आहे. याला 
“अ्रवण' असे म्हणतात. 

(२) मनन - ऐकल्यानंतर एकान्त स्थानी बसून ऐकलेल्यावर विचार करणे. ज्या गोष्टीविषयी शंका 
असेलती पुन: विचारणे आणि ऐकत असतामाही वक्ता व श्रोता यांची हरकत नसल्यास पुन: विचारणे व आपले 
समाधान करून घेणे, याला 'मनन असे म्हणतात. 

(३) निदिध्यासन - श्रवण व मनन केल्यानंतर सर्व संदेह दूर होतो तेव्हा समाधीस्थ होऊन जी गोष्ट 
ऐकली होती व जिच्याविषयी विचार केला होता ती तशीच आहे की नाही हे ध्यानयोगाने पाहणे म्हणजे 
“निदिध्यासन' होव. 

(४) पदार्थांचे जे काही स्वरूप, गुण व स्वभाव असेल ते जसेच्या तसे जाणणे म्हणजे 
'साक्षात्कार' होय. या चारांना 'श्रवणचतुष्टय' म्हटले जाते. 

नेहमी क्रोध, मलिनता, आळस, प्रमाद आदी तमोगुण ईरा, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदी रजोगुण 
यांचा त्याग करून सत्य अर्थात शांत प्रकृति,पित्रता, विद्या, विचार इत्यादी सत्त्वगुणांना धारण करावे. 





सत्यार्थ प्रकाश २०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 





बळ सुखी जनांशी मित्रता, (करूणा) दु:खी जनांवर दया, (मुदिता) पुण्यात्म्यांकडून आनंदित होणे 
आणि (उपेक्षा) दुष्ट लोकांशी प्रेम अधवा वैरन करणे ही उपेक्षा होव. 

मुमुक्षने दसोज नियमाने कमीत कमी दोन तास अवश्य ध्यानधारणा करावी, ज्यामुळे आंतरिक मन आदी 
पदार्थाचासाक्षात्कार व्हावा. 

पाहा ! आपण चेतनस्वरूप आहोत, म्हणूनच ज्ञानस्वरूप व मनाचे साक्षी आहोत. कारण जेव्हा मॅन शांत, 
चंचल, आनंदित किंवा विषादयुक्त होते तेव्हा त्याला यथायोग्य जाणले जाते तसेच इंद्रिये, प्राण इत्यादीचा ज्ञाता, 
पूर्वी पाहिलेल्या गोष्टींचा स्मरणकर्ता आणि एकाच वेळी अनेक पदा्थांना जाणणारा, धारण व आकर्षण 
करणारा आणि सर्वाहून वेगळा (आत्मा) आहे. तो असा वेगळा नसता तर तो स्वतंत्र कर्ता यांचा प्रेरक व 
अधिष्ठाता कधीही होऊ शकला नसता. 

अबिद्याउस्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पश्च क्लेशा: ॥ योगशाब्रे गे !| प्‌. १ 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश या पाच क्लेशांपैकी अविद्येविषयी यापूर्वी सांगितले आहे. 
दुसर असे की बुद्धीस आत्म्याहून भिन्न न समजणे याला अस्मिता, मुख देणाऱ्या पदार्थावर प्रेम काणे याला राग, 
दु:खांचा तिरस्कार म्हणजे 'दरेष आणि सर्व प्राणीमात्रांची नेहमी अशी इच्छा असते की "मी याच शरीरात सदैव 
राहावे; कथ मरू नये.'” मृत्यूच्या दु:खाचा हा जो त्रास तो 'अभिनिवेश' आहे. या पाच क्लेशांना योगाभ्यास 
विज्ञानाने त्यागून ब्रह्माची प्राप्ती करून मुक्तीच्या परमानंदाचा उपभोग घेतला पाहिजे. 

(अश्न) जशी मुक्ती तुम्ही मानता तशी इतर कोणी मानीत नाहीत. पाहा ! जेन लोक शिवपुरीत जाऊन 
तेथील मोक्षशिळेवर मौन धारण करून बसल्यास मोक्ष मिळतो. ख्रिस्ती लोकांच्या मते. चौथ्या स्वर्गात 
(आकाशात) प्रवेश मिळवून गाणे-बजावणे, विवाह व लढाई करणे आणि उत्तमोत्तम वश्ले परिधान करून 
आनंद उपभोगणे याचप्रमाणे मुसलमान लोक सातव्या आकाशात, वाममार्गी लोक श्रीपुर, शेव कैलास, वैष्णव 
वैकुंठ, गोकुळ गोसावी गोलोक इत्यादी ठिकाणी जाऊन तेथे सुंदर स्रिया, खाणे-पिणे, वश्न व निवासस्थान 
मिळवून आनंदात राहण्यास मुक्ती समजतात. पौराणिक लोक (सालोक्य) ईश्वराच्या लोकात निवास, (सामुज्य) 
लहान भावाप्रमाणे ई श्वराजवळ राहणे, (सारूप्य) उपास्य दैवताच्या आकृति प्रमाणे आपण बनणे, (सामीप्य) 
शेवकाप्रमाणे ईश्वराच्या सात्रिध्यात राहणे आणि (सायुज्य) ईश्वराशी संयुक्त होणे, असे मुक्तीचे चार प्रकार 
मागतांत. वेदांती लोक ब्रह्मामध्ये लय (विलीन) होण्याला मोक्ष समजतात. (यात काय सत्य आहे?) 

(उत्तर) जैन, खिस्ती व मुसलमान यांच्या मोक्षविषय आम्ही अनुक्रमे बाराव्या, तेराव्या व चौदाव्या 
समुल्लासात विस्ताराने लिहिणार आहोत. वाममार्गी लोक श्रीपूरला जाऊन तेथे लक्षमीसारख्या स््रियांचा 
उपभोग घेणे, मद्य्ांसादी खाणे-पिणे आणि भोग विलास करणे याला मुक्ती समजतात. पातु त्यात इहलोकातील 
जीवमापेक्षा वेगळे असे काहीं विशेष नाही तसेच महादेव व विष्णु प्रमाणे स्वतःची रूपे करणे शैव ववैष्णव लोक 
कैलासाला व वैकुंठाला जाऊन आणि पार्वती व लक्ष्मी यांसारख्या स्रियांच्या संगतीत आनंद उपभोगणे, याला 
मोक्ष असे समजतात. त्यांच्या या कल्पनेत येथील धनाढ्य राजापेक्षा लोक एवढेच अधिक आहे की तेथे रोग 


विळलेकोकनिकीडिनेकतर नंद 29000500000000 भया लम क्क 
विद्यावअविद्याबिवेचन २४० नववासमुल्लास 








व 'बतारुण्य चिरकाल टिकून राहील. त्यांचा हा समज अगदी खोटा आहे. कारण जेथे भोग तेथे रोगव 
जेथे रोग तेथे वृद्धावस्था अवश्य होईल. 

पौराणिकांना विचारले पाहिजे की तुम्ही जिला चार प्रकारची (चतुर्विध) मुक्ती असे म्हणता, तशी तर 
कृमी, कीटक, पतंग, पशु, पक्षी इत्यादिकांना ती स्वत:सिद्ध प्राप्त आहे. कारण हे जितके लोक आहेत ते सर्व 
ईश्वराचे आहेत यातच सर्व लोक राहतात म्हणून त्यांना सालोक्य मुक्ती अनावास ग्रापत होते. इश्वर सर्वत्र व्यापक 
असल्यामुळे सारे जीव त्याच्या जवळच असतात. त्यामुळे 'सामीप्य' मुक्ती ही स्वतःसिद् आहे. जीव हा ईश्राहन 
सर्व प्रकारे लहान व चेतन असल्यामुळे स्वतः तो ईश्वराचा धाकटा भाऊच आहे. म्हणून 'सानुज्य' मुक्तीहो 
बिनासायास सिद्ध आहे आणि सारे जीव सर्वव्यापक एरमेश्वरामध्ये व्याप्य असल्यामुळे ते त्याच्याशी संयुक्त 
आहेत. म्हणजे 'सायुज्य' मुक्तीही स्वत:सिद्ध आहे. 

आणि जे इतर सर्वसामान्य नास्तिक लोकांच्या मताने की मनुष्य मेल्यानंतर त्याचे शरीर पंचतत्त्वामध्ये 
विलीन होते, तीच पर्मुक्ती मानतात. ती तर कुत्री व गाढवे यांनाही प्रात होते. ह्या मुक्ती नसून ते एक प्रकारचे 
बंधन आहे. कारण हे लोक शिवपुरी, मोक्ष शिला, चौथे आकाश, सातवे आकाश, श्रीपूर, कैलास, वैकुंठ, 
गोलोक ही विशिष्ट प्रदेशातील स्थाने आहेत असे मानतात. या स्थानांपासून ते दूर गेले तर त्यांची मुक्ती निसटून 
जाते. म्हणजे जसे १२ (बारा) दगडात दृष्टिबंध होतो त्यासारख्याच बंधनात असतील. मुक्तीमध्ये जीवाला 
त्याच्या इच्छेप्रमाणे कोठेही संचार करता आला पाहिजे. कोठेही आडकाठी असता कामा नये. त्याला न भय, 
नशंका, न दु:ख होत नाही. आत्म्याचे शरीराशी मीलन झाले की त्याला जन्म किंवा ठर्त्यातत म्हणतात; आणि 
त्याला मरण किंवा प्रलय म्हणतात. मुक्त झालेले आत्मे योग्य वेळी पुन:जन्म घेतात. 


(प्रश्न) जन्म एक आहे की अनेक? 

(उत्त) अनेक. 

(प्रश्न) जर अनेक जन्म असतील तर पूर्वजन्म आणि मृत्यूच्या गोष्टीचे स्मरण माणसाला का नाही ? 

(उत्तर) जीव हा अल्पज्ञ आहे. तो त्रिकालदर्शी नाही. त्यामुळे त्याला स्मरण राहत नाही. शिवाय ज्या 
मनाने त्याला ज्ञान प्राप्त होते ते मन एका वेळी दोन गोष्टींच ज्ञान ग्रहण करू शकत माही. पूर्वजन्माची गोष्ट तर 
दूरच राहू द्या, पण याच जन्मात जीव जेव्हा गर्भामध्ये होता त्याचे शरीर बनले नंतर जन्मला तेव्हा प्रथम पाच 
वर्षापर्यंतच्या काळात घडलेल्या गोष्टींचे स्मरण तो का करू शकत नाही ? तसेच जागृती व स्वप या दोन 
अवस्थांमध्ये झालेल्या अनेक व्यवहार प्रत्यक्ष करूनही त्याचे स्मरण सुुप्तीमध्ये म्हणजे गाढ झोपेत असताना 
जागृत अवस्थेतील व्यवहाराचे स्मरण त्याला का होत नाही ? तुम्हाला जर कोणी विचारले की, "बारा वर्षापूर्वी 
तेराव्या वर्षाच्या, पाचव्या महिन्याच्या नवव्या दिवशी दहा वाजून एक मिनिटानी तुम्ही काय केले होते ? तुमचे 
तोंड, हात, कान, डोळे, शरीर कोणत्या बाजूला व कोणत्या अवस्थेत होते ? आणि मनात कोणता विचार 
होता ?'" याच जन्मात अशी स्थिती आहे तर मागील जन्मातील गोष्टींच्या स्मरणाबाबत शंका करणे केवळ 
पोरकटपणाची गोष्ट आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश 884 महर्षिदयानंद सरस्वती 





आणि मागच्या जन्मातील गोष्टींचे स्मरण राहत नाही म्हणूरच जीव सुखी आहे. नाहीतर सर्व जन्मातील 

< दुःखाच्या आठवणीने तो भयंकर दु:खी होऊन मरून गेला असता. आपल्या पूर्वीच्या व नंतरच्या जन्मातील 

हकीगत जाणण्याची इच्छा केली तरीसुद्धा तो जाणू शकत नाही. कारण जीवाचे ज्ञान व स्वरूप अल्प आहे. ही 
गोष्ट इंश्रराच्या जाणण्याची आहे. जीवांसाठी योग्य नाही. 

(पश्न) जर जीवाला पूर्वजन्माचे ज्ञान नाही आणि ईक्षराने त्याला दिलेल्या शिक्षेने त्याची सुधारणा कशी 
होणार 2 कारण आपण अमुक एक कर्म केले होते व त्याचेच फळ आपल्याला भोगावे लागत. आहे हेत्याला 
समजले तरच तो पापकर्मापासून परावृत्त राहील ना ? 

(उत्तर) तुम्ही ज्ञान किती प्रकारचे मानता ? 

(पश्न) प्रत्यकषादी प्रमाणांद्वारे जान आठ प्रकारचे असते. 

(उत्तर) तर जेव्हा या जन्मापासून वेळोवेळी परात होणाऱ्या राज्य, धन, बुद्धि, विद्या, दारु, निबुदधता, 
पूर्खता आदी सुख, दु:ख जगात पाहून पूर्वजन्माचे ज्ञानतुम्ही का करीत नाही ? उदाहरणार्थ, एक अवैद्य व एक 
वैद्यांना एखादा रोग झाला असता त्याचे निदान म्हणजे कारण वैद्याला समजते, अवैद्य जाणू शकत नाही. 
काण वैद्याने वैद्यकशास्राचे अध्ययन केलेले असते. तसे ते अवैद्याने केलेले नसते. पातु ज्वरासारखा एबादा 
आजार झाल्यास अवैद्यालाही एवढे समजते की आपल्याकडून काहीतरी कुपथ्य हाले, म्हणून मला हा आजार 
झाला आहे. याचप्रमाणे जगातील विचित्र सुख-दुःखाची वाढ व घट पाहून तुम्ही पूर्वजन्माचे अनुमान का 
जाणू शकत माही ? आणि तुम्ही पूर्वजन्म मान्य केला नाही तर परमेश्वर पक्षपाती होऊन जाईल. कारण पाप 
केल्याशिवाय दारिबरयादी दुःख आणि पूर्वसंचित पुण्याशिवाय राज्य, संपत्ती, बुद्धिमत्ता त्याला का दिली? 
पूर्वजन्मी केलेल्या पापपुण्यानुसार पपेश्वर जीवाला मुखदु:ख देतो. त्यामुळे तो न्यायकारी. योग्य प्रकारे गहतो. 

(बश्न) एकच जन्म मानला तरी परेश्व न्यायी होऊ शकतो. जसे सर्वोच्च रजा जे कलो तोच न्याव 
सजला जातो. माळी आपल्या बागेत लहान व मोठी झाडे लावतो, काहींना कापून किंवा उपटून टाकतो, तर 
काहींचे रक्षण करून ती वाढवतो. ज्याची जी वस्तू असेल त्याने ती वाटेल तशी ठेवावी, ज्याअर्थी ईश्चरच साऱ्या 
सृष्टीत मोठा आहे, त्याचा न्यायनिवाडा करणारा, त्याच्यावरचा असा दुसर कोणीही नाही. त्याला कोणीच 
शिक्षा करू शकत नाही. म्हणून ईश्वरास कोणाचेही भव नाही. तो जे करतो तेच न्याय आहे असे समजले 
पाहिजे. 

(इत्तर) परमेश्वर ज्यांचेसाठी न्याव इच्छितो व करतो तो कधीच अन्याय करीतनाही. म्हणूनच तोपूज्यव 
श्रेष्ठ आहे. जरतो अन्याय करील तरतो ईश्वरचनव्हे. जर एखादा माळी अविचाराने मार्गात अथवा अस्थानी वृक्ष 
लावील, जी झाडे कापावयाची नाहीत ती कापून टाकील, अयोग्य झाडांची वाढ करील व योग्य झाडे उपटून 
टाकील तर दोषी समजला जातो; याचप्रमाणे ईश्वर जरंएखादी गोष्ट कारणाशिवाय करील तर तोही दोष ईवरास 
लागेल. परमेश्वर स्वभावत:च पवित्र वन्यावी असल्यामुळे न्यावयुक्त काम करणे त्याला आवश्यक असते. तो 
वेड्यासारखा काम करू लागला तरतो या जगातील श्रेष्ठ न्यायाधीशाहूनही न्यून व अश्रेष्ठ समजला जाईल या 
जगात विना योग्यतेशिवाय उत्तम कर्म करणाराची प्रतिष्ठा आणि दुष्कर्म केल्याशिवाय शिक्षा देणारा निंदनीय 
व अप्रतिष्ठित समजला जात नाही काव ? म्हणून ईश्वर अन्याय करीत नाही व म्हणूनच तो कोणाला भीत नाही. 


हलेली नमते दीीक>>.1- नोक 
विद्यावअविद्याविवेचन २१२ नववा समुल्लास 





क्य परमेश्वराने आधीपासूनच ज्याला जेवढे द्यावयाचे ठरविले असेल तेवढे त्याला देतो आणि जेवढे 
काम करेवयाचे असेल तेवढे करतो. 

(उत्तर) त्याचा निर्णय जीवांच्या कर्मामुसार होतो अन्यथा नाही. तो जर अन्यथा करील तर तो अपराधी व 
अन्यायकरणारा ठरेल. 

(प्रश्न) लहानमोठ्यांना सारखेच दुःख भोगावे लागते. मोठ्यांची काळजी मोठी तर लहानांची काळजी 
लहान. जसे, एखाद्या सावकाराचा लाख रुपयांचा खटला कचेरीत चालू असेल आणि तो ठन्हाळ्यामध्ये 
आपल्या घरून पालखीत बसून कचेरीत म्हणजे न्यायालयात जात असेल तर, तो बाजारपेठेतून जात असताना 
त्याला पाहून अज्ञानी लोक म्हणतात, "हे पाहा! पापपुण्याचे फळ. एकजण मजेत पालखीमध्ये बसला आहे 
तर दुसरे अनवाणी तळपत्या उन्हात घामाघुम होत खांद्यावर पालखी धेऊन चालले आहेत." परंतु कारण 
शहाण्या लोकांना माहीत असते की जसजशी कचेरी जवळ येत जाते ट्सतशी सावकाराची काळजी, संदेह वाढत 
जातो आणि मुक्रामाचे ठिकाण जवळ येत असल्याचे पाहून भोयांना आनंद होतो. कचेरीत पोचल्यानंतर शेटजी 
इकडेतिकडे पाहून आपण वकिलाकडे जावे की शिस््तेदाराकडे जावे याचा विचार करू लागतात. आज आपण 
जिंकणार की हरणार ? कोण जाणतो काय होईल ! इकडे भोई लोक तंबाखू ओढत, एकमेकांशी गप्पागोष्टी 
करीत, मजेत, निश्चितपणे ताणून देतात. सावकाराने खटला जिंकला तर त्याला सुख होते; आणि तो हरला तर 
तो दुःबसागरात बुडून जातो. उलट भोई मात्र पूर्वी जसे होते तसेच राहतात. 

याचप्रमाणे राजा सुंदर, मऊ, गुबगुबीत बिछान्यावर झोपतो, तरी त्याला लवकर झोप येत नाही आणि 
कामगार खडखडीत, उंचसखल जमिनीवर झोपतो तेव्हा जमिनीला पाठ टेकताच त्याला झोप लाते. हीच गोष्ट 
सर्वत्र जाणावी. 

(इत्तर) असे मागणे अज्ञानी लोकांचे आहे. भोयाला सुखाने झोप लागते म्हणून एखाद्या सावकाराला तू 
भोई बनून जा असे सांगितले तर तो भोई बनेल काव ? मात्र भोई लोक सावकार बनण्याची इच्छा ठेवतील. जर 
सुखटु:ष समान असते तर आपापली स्थिती सोडून नीच व श्रेष्ठ बगणे ही दोघांची इच्छा नसती. 

असे पाहा ! एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान, राजाच्या राणीच्या पोटी जन्म घेतो आणि दुसरा 
महादखी मोलकरणीच्या पोटी जन्माला येतो. एकाला मर्भावस्थेपासून सर्व प्रकारचे मुख मिळते आणि दुसऱ्याला 
सर्वप्रकारचे दुःख मिळते. पहिला जन्माला येतो तेव्हा त्याची नाळ काळजीपूर्वक कापली जाते आणि सुंदर 
सुगंश्रित पाण्याने त्याला न्हाळ घालण्यात येते. त्याला दुग्धपान वगेरे गोष्टी यथायोग्य मिळतात. त्याला दूध 
पिण्याची इच्छा होते तेव्हा साखर वगेरे घातलेले दूभ भरपूर प्रमाणात त्याला मिळते. त्याला आनंदित ठेवण्यासाठी 
नोंकर- चाकर खेळणी, उत्तम स्थानी जाण्यासाठी वाहन व्यवस्था या लाडाने तो त्याचा आनंद होतो. याउलट 
दुसऱ्याचा जन्म जंगलात होतो. त्याला आंघोळीसाठी पाणी देखील मिळत नाही. जेव्हा तो दूध मागतो तेव्हा 
त्याला दुधाऐवजी चापटांचा मार बसतो. तो कळवळून एडू लागला तरी त्याला कोणी विचारीत नाही, अशा 
प्रकारे जीवांना पापपुण्याचा विचार न करता सुख-दु:खे भोगावी लागली तर त्याचा दोष परमेश्वराकडे जातो. 

शिवाय जर कर्माविना सुख दु:ख मिळते तर भविष्यात स्वर्ग नस्कसुद्धा असावयास नको. कारण जसे 


सत्यार्थप्रकाश २१३ महर्षिदयानंद सरस्वती 





2. 


एर्ेश्रराने बऱ्या-वाईट कमांचा विचार न करता इहलोकी सुख किंवा दुःख दिले आहे तसेच मृत्यूनंतर्ुद्धा तो 
त्याच्या मनास येईल त्याप्रमाणे कोणाला स्वर्गात पाठवील तर कोणाला नरकात ढकलेल. अशा स्थितीत सारे 
जीव अधर्माचरण करू लागतील. त्यांनी धर्माचरण का करावे ? कारण धर्माचरणाचे फळ मिळण्यात संदेह 
निर्माण होईल. सारे काही परमेश्वराच्या हातात आहे, त्याची जशी मर्जी असेल तसे तो करील, त्यामुळे 
पापकर्मांची भोती न राहता जगात पापाची वृद्धी व धर्माचा क्षय होईल. म्हणून पूर्व जन्मातील पापपुण्यानुसार 
वर्तमान जन्म मिळतो आणि या जन्मात तथा मागील जन्मात केलेल्या कर्मांनुसार पुढील जन्म होईल. 

(प्रश्न) माणूस आणि अन्य पशुपक्षी वगैरे यांच्या शरीरात एकाच प्रकारचा जीव असतो की वेगवेगळ्या 
प्रकारचे जीव असतात? 

(उत्तर) जीव एकाच प्रकारचे आहेत. परंतु त्यांच्या पापपुण्यानुसार ते मलिन किंवा पवित्र असतात. 

(प्रश्न) मनुष्याच्या शरीरातील जीव पशुपक्ष्यांच्या शरीरात आणि पशुपक्ष्यांच्या शरीरातील जीव माणसाच्या 
शरीरात, तसेच पुरुषाचा जीव स्रीच्या शरीरात व सरीचा जीव पुरुषाच्या शरीरात जातो-येतो की नाही ? 

(उत्तर) होय, येतो जातो. कारण जेव्हा पाप वाढते व पुण्य कमी होते तेव्हा माणसाचा जीव पशुपक्ष्यांच्या 
नीच शरीरात जातो आणि जेव्हा धर्म अधिक व अधर्म कमी होतो तेव्हा जीवाला देवाचे म्हणजे विद्वानांचे शरीर 
मिळते आणि जेव्हा पापपुण्य समान असते तेव्हा जीवाला सामान्य माणसाचा जन्म मिळतो. यातही पापपुण्य जसे 
उत्तम, मध्यम व निकृष्ट असेल तसे मनुष्यादिकांचे उत्तम, मध्यम व निकृष्ट शरीरादि सामुग्री मिळते. जेव्हा अधिक 
पापाचे फळ पशुपक्ष्यांच्या शरीरात राहून भोगल्यानंतर पापपुण्य समान होते त्यामुळे पुन: जीव मनुष्याच्या 
शरीरात येतो आणि पुण्याचे फळ भोगून तो सामान्य मनुष्याच्या शरीरात प्रवेश करतो, (१ 

जेव्हा जीवाचा किंवा आत्म्याचा शरीराशी संयोग म्हणजे 'जन्म' आणि जेव्हा तो शरीरातून बाहेरपडतो , 
तेव्हा त्याचे नाव 'मृत्यू' होय. जेव्हा तो शरीराचा त्याग करतो तेव्हा तो यमालयात म्हणजे आकाशस्थ वायूमध्ये 
राहतो कारण 'यमेन वायुना' म्हणजे वायूचे नाव यम आहे असे वेदात लिहिले आहे. हा गरूडपुराणातील 
कल्पित यम नळे. या मुद्याचे विशेष खंडन-मंडन अकराव्या समुल्लासात लिहिले जाईल. 

जंतर धर्मराज म्हणजे परमेश्वर त्या जीवाला त्याच्या पापपुण्यानुसार जन्म देतो. तो वायु, अन्न, जल अधवा 
शरीरातील छिद्र यांच्या द्वारा दुसऱ्याच्या शरीरात ईश्वराच्या प्रेरणेने प्रविष्ट होतो. शरीरात प्रविष्ट झाल्यानंतर 
क्रमाने वीर्यात जाऊन गर्भात स्थित होतो व शरीर धारण करून बाहेर येतो. जर त्याची कर्मे श्रीचे शरीर धारण 
करण्यास योग्य असतील तर श्रीचे आणि पुरुषाचे शरीर धारण करण्यास योग्य असतील तर पुरुषाच्या शरीरात 
प्रवेश करतो. नपुंसक गर्भाचेवेळी स्त्री-पुरुषांच्या शरीर संबंधात रज व वीर्य समान असतात. 

अशाप्रकारे जोपर्यंत उत्तम कर्मे, उपासना व ज्ञान यांच्या द्वारे जीव मुक्ती मिळवीत नाही तोपर्यंत 
तो जाना प्रकारच्या जन्ममरणाच्या फेऱ्यात अडकून पडतो. कारण उत्तम कर्मे आदी केल्याने जीवाला ममुष्यांमध्ये 
उत्तम जन्म मिळतो आणि मुक्तीमध्ये महाकल्यापर्यंत जन्म-मरणाच्या दु:खापासून मुक्त होऊन तो 
आगंदात राहतो. 

(प्रश्न) मुक्ती एकाच जन्मात मिळते की अनेक जन्मांत ? 


विद्यावअविद्याविवेचन स्श्ड नववासमुल्लास 








 मलक 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हटे पण$बरे॥ दुंडळ! खं. २। म॑ ८ 

जेव्हा या जीवाच्या हृदयातील अविद्या व अज्ञानरूपी गाठ वुटून जाते, सर्व संशय नष्ट होतात आणि दुष्ट 
कमांचा क्षय होतो तेव्हाच आत्म्याच्या आत व बाहेर व्यापून राहिलेल्या परमेश्वरामध्ये जीव निवास करतो. 

(प्रश्न) मुक्तीमध्ये परमेश्वरा जीव विलीन होतो की वेगळा राइतो ? 

(उत्तर) वेगळा राहतो. कारण जर तो परमेश्वरामध्ये विलीन झाला तर मुक्तीचे सुख कोण भोगणार ? 
आणि मुक्तीची सारी साधने निरर्थक ठरतील. ती मुक्ती म्हणता येणार नाही. तो जीवाचा प्रलय जाणला पाहिजे 
जेव्हा जीव परमेश्वराच्या आज्ञेचे पालन, उत्तम कर्मे, सत्संग, योगाथ्यास आणि पूर्वी सांगितलेली सारी साधना 
करतो तेव्हाच तो मुक्ती मिळवितो. 

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो बेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 

सोडथ्रुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति॥ वैर. आनंदव अनू. !। खं. ! 

जो जीवात्मा आपली बुद्धी ब आत्मा यांमध्ये असणाऱ्या सत्य, ज्ञान व अनंत आनंदस्वरूप परमेश्वराला 
जाणतो, तो त्या सर्वव्यापक ब्रह्मामध्ये स्थित होऊन त्या विपश्चित्‌ म्हणजे अनंत विद्यायुक्त ब्रह्मासह सर्व 
कामनांना प्राप्त करून घेतो. अर्थात ज्या-ज्या आनंदाची अभिलाषा तो बाळगतो तो तो आनंद त्याला प्राप्त 
होतो. यालाच मुक्ती म्हटली जाते. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे जीवाला शरीरावाचून ऐहिक सुखे भोगता येत नाहीत, त्याप्रमाणे मुक्तीमध्ये शरीरावाचून 
तो आनंद कसा उपभोगू शकेल ? 

(उत्तर) याचे उत्तर यापूर्वी दिले आहे आणि थोडे अधिक ऐकावे. ज्याप्रमाणे जीव शरीराच्या आधाराने 
ऐहिक सुखे भोगतो त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या आधाराने जीवात्मा मुक्तीचा आनंद उपभोगतो. तो मुक्त जीव अनंत 
व्यापक ब्रह्मामध्ये स्वच्छंद विहार करतो, शुद्ध ज्ञानाने सारी सृष्टि पाहतो, इतर मुक्त जीवांना भेटतो, सुट 
विद्येतील एकेका क्रमाने चमत्कार पाहून सर्व लोकलोकांतरामध्ये अर्थात जे लोक (गोल) दिसतात व जे दिसत 
नाहीत तेथेही भ्रमण करतो तो सर्व पदार्थांना जे त्याच्या ज्ञान कक्षेत आहेत त्या सर्वांना पाहतो. ज्ञान जेवढे 
अधिक होते तेवेढा त्याचा आनंदही अधिक होतो. मुक्तीमध्ये जीवात्मा निर्मळ होत असल्याने तो पूर्ण ज्ञानी 
होऊन त्याला सनिहित सर्व पदार्थांची जाणीव योग्य प्रकारे होते. 

हाच सुखविशेष स्वर्ग आणि विषवतृष्णेमध्ये रूतून दु:ख विशेष भोगणे म्हणजे नरक होय. 'स्व:' हे 
सुखाचे नाव आहे. “स्वः सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वर्ग: 1, “अतो विपरीतो दुःखभोगो 
नरक इति ।? ऐहिक सुखाला सामान्य स्वर्ग असे म्हणतात आणि परमेश्वराच्या प्राप्तीने मिळणारा आनंद 
विशेष स्वर्ग म्हटला जातो. 

सगळे जीव स्वभावत: सुखप्राप्तीची इच्छा आणि दु:खाचा त्याग करू इच्छितात. परंतु ओपर्वत धर्माचरण 
करीत नाहीत व पापाचरण सोडत नाहीत तोपर्यंत त्यांना सुख मिळत नाही व त्यांचे दुःख दूर होत नाही. कारण 
ज्या वस्तूचे कारण म्हणजे मूळ विद्यमान असते ती कधी नष्ट होत नाही. जसे 


सत्यार्थ प्रकाश २१५ महर्षिदयानंद सरस्वती 


बि 





छिन्ञे मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति। 

ज्याप्रमाणे मूळ कापले गेल्याने वृक्ष नट होतो त्याप्रमाणे पापाचा त्याग केल्याने दुःख नष्टहोते. ममस्मृतिमध्ये 
पाप आणि पुण्याचे अनेक प्रकारे विवेचन करण्यात आले आहे. तेअसे:- 

पाप व शिक्षा 

मानसं मनसैवायमुपभुड्क्ते शुभा5शुभम्‌) 

बाचा बाचा कृतं कर्म कायेनैब च कायिकम्‌ ॥१॥ मनु. अ. (२ ऱलो. ८ 

अशाप्रकारे मनुष्याने आपला श्रेष्ठ, मध्यम व निकृष्ट स्वभाव जाणून उत्तम स्वभावाचे ग्रहण आणि मध्यम 
व॑निकृष्ट स्वभावाचा त्याग करावा. त्याने हेही निश्चयपूर्वक जाणावे की हा जीव मनाने जे शुभाशुभ कर्म कतो 
त्याने मनाने, वाणीने केलेल्या कर्मांचे वाणीने आणि शरीराने केलेल्या कर्मांचे शरीराने फळ म्हणजे सुख दु:ख 
भोगतो. ॥!॥ 

शरीरजैः कर्मदोषेर्याति स्थावरतां नर: । 

बाचिकै: पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥।२॥ पु. अ. (२ इलो. ९ 

जो मनुष्य शरीराने चोरी, परश्रीगमन, शरेष्ठांना मारणे इत्यादी दुष्ट कृत्ये करो त्याला वृक्षादी स्थावराचा 
जन्म; वाणीने केलेल्या पापांबद्दल पशुपक्ष्यांचे आणि मनाने केलेल्या दुष्कूत्यांबद्दल चांडाळा इत्यादींचे शरीर 
त्याला मिळते. ॥२॥ 

यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तद्गुणप्रायं त॑ करोति शरीरिणम्‌॥३॥ मर्‍ु. अ. १२ श्लो. २५ 

या जीवांच्या देहांमध्ये जो गुण अधिक प्रमाणात असतो तो गुण त्या-त्या जीवाला आपल्यासारखा 
करून देतो. ॥३॥. 

सत्त्वं ज्ञानं तमो$ज्ञानं रागद्वेषो रजःस्मृतम्‌। 

एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं बपुः ॥॥४॥ मु. अ. २ श्लो. २६ 

जेव्हा आ्म्यामध्ये ज्ञान असते तेव्हा सत्तगुण, अज्ञान असते तेव्हा तमोगुण आणि जेव्हा राग, (मोह) 
द्रेषात आत्मा असतो तेव्हा त्या जीवामध्ये रजोगुण आहे हे जाणावे. प्रकृतीचे हे तीन गुण सर्व भौतिक पदार्थामध्ये 
व्याप्त होऊन राहतात. ॥४॥ 

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त॑ किश्चिदात्मनि लक्षयेत्‌। 

प्रशान्तमिब शुद्धाभ सत्त्वं तदुपधारयेत्‌ ॥५९॥ मर्‌. अ. (२१लो. २७ 

ह्याची ओळख या प्रकारे केली पाहिजे की :- जेव्हा आत्म्यामध्ये प्रसन्नता आणि मन प्रसन्न, प्रशांत, 
शुद्ध भावनायुक्त असते तेव्हा सत्त्वगुण प्रमुख बनला असून रजोगुण व तमोगुण गौण बनले आहेत 
असे समजावे. ॥५॥ 





यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मन: । 
तद्वजो$प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम्‌ ॥६॥ मनु. अ. १२ शलो. २८ 
विद्यावअविद्याविवेचन र््द् नववासमुल्लास 











'खबुक्त, अप्रसन्न बनून विषयवासनांमध्ये इकडे तिकडे जाणे येणे करतात तेव्हा 
रजोगुण प्रमुख बनला असून सत्त्वगुण व तमोगुण गौण बनले आहेत असे समजावे. ॥६॥ 

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विघयात्मकम्‌ । 

अग्रतर्क्यमब्रिज्ञेयं तमस्तदुपधास्येत्‌ ॥७॥ म्टु अ. १२ शलो. २९ 

जेव्हा आत्मा व मन हे मोहात म्हणजे ऐहिक गोष्टीत रममाण झालेले असतात, जेव्हा आत्म्यात व मनात 
काही बिवेक असत नाही आणि ते विषयामक्त होतात, तर्कवितर्क जाणण्यायोग्य असत नाही तेव्हा नक्की समजावे 
की यावेळी माझ्यात तमोगुण प्रधान आणि सत्त्वगुण व रजोगुण अप्रधान झाले आहेत. ॥॥७॥ 

त्रयाणामपि चेतेां गुणानां य: फलोदय: । 

अश्यो मध्यो जघन्यश् तं प्रबक्ष्याम्यशेषत: ।॥॥८॥ मरु अ. (२ ऱलो. ३० 

आता या तीन गुणांमुळे जे उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ फळ निर्मित होते त्यांचे विस्ताराने विवेचन 
करतो. ॥८॥ 

बेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रह: । 

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्तविकं गुणलक्षणम्‌ ॥॥९॥ मनु. अ. (२ एलो. १! 

वेदांचा अभ्यास, धर्मानृष्ठान, ज्ञानाची वृद्धी, पाकिऱ्याची इच्छा, इंद्रियनिग्रह, धर्मकृत्ये व आत्मचिंतन 
कण्याची प्रवृत्ती हेच सत्तगुणाचे लक्षण आहे. ॥९॥ 

31 

ब्रिषयोपसेबा चाजस्त्रं राजसं गुणलक्षणम्‌ ॥॥१०॥ मरु. अ: १२7लो: ३२ 

जेव्हा रजोगुणाचा उदय होतो आणि सत्त्व व तमोगुण यांचा अंतर्भाव होतो तेव्हा आरंभशुरत्व, धैर्य- 
त्याग, असत्‌ कर्मांचे ग्रहण आणि निरंतर विषयसेवनामध्ये रुची असते. त्यावेळी आपल्यामध्ये रजोगुणाचे 
प्राधान्य झाले आहे, हे ओळखावे. ॥१०॥ 

लोभ; स्वप्नो$धृतिः क्रौर्य नास्तिक्‍्यं भिन्नवृत्तिता । 

प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌॥॥११॥ मऱु अ. (२ ऱलो. ३३ 

जेव्हा तमोगुणाचा उदय होतो आणि इतर्‌ दोन गुणांचा अंतर्धान होतो तेव्हा अत्यंत लोभ म्हणजे पर्व 
पापांचे मूळ वाढते, अत्यंत आळस, निद्रा, धैर्याचा नाश, क्रौर्य, नास्तिकता म्हणजे वेद व ईश्वर यांच्यावर श्रद्धा 
नसणे, अंत:करणाच्या वेगवेगळ्या वृत्ती प्रभावशाली बनणे आणि मनाच्या एकाग्रतेचा अभाव नाहीसा होणे, 
भेटेल त्याच्याकडे वाचना करणे, प्रमाद म्हणजे मद्यपानादी वाईट व्यसनांधीन होणे इत्यादी गुण असतील. अशा 
वेळी आपल्यामध्ये तमोगुण वाढला आहे, हे ओळखावे. ॥११॥ 

यत्कमंकृत्त्वा कुर्बंश्ञ करिष्यंश्वेब लज्जति। 

तज्ज्ञेय जिदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणम्‌ ॥१२॥ मनु. अ. !२ऱलो. ३५ 

अशी तमोगुणाची लक्षणे विद्वानांनी जाणण्यायोग्य आहेत तसेच जेव्हा आपला आत्मा ज्यामध्ये लजञा, 
शंका व भयाने ग्रस्त होतो तेव्हा आपल्यामध्ये तमोगुणाची मात्रा खूपच वाढली आहे हे त्याने ओळखावे.!।१२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश २१७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








3 लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌। 
न च शोचत्यसम्पत्तौ तद्विज्ञेयं तु रजसम्‌ ॥॥१३॥ मनु.अः ६२ ]लो. ३६ 
ज्या एखाद्या कर्माच्या योगाने आपल्याला इहलोकी पुष्कळ प्रस्िद्धी मिळावी असे जीवात्मा इच्छितो 
आणि दाख्यि आले असताही तोंडपुजे भाट, चारण वगेरे लोकांना धन देणे सोडत नाही तेव्हा समजावे की 
आपल्यामध्ये ते रजोगुण प्रबळ झाले आहेत. ॥१३॥ 
यत्सरवेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्‌। 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥१४॥ मनु. अ. ९२ ऱलो. ३७ 
जेव्हा माणसाचा आत्मा सर्वांकडून जाणणे इच्छितो, गुण ग्रहण करीत जातो, सत्कर्म करण्यात लाजत 
नाही आणि जे कर्म केल्याने आत्म प्रसन्न होतो, म्हणजे जेव्हा धर्माचरणातच इच्छा राहते तेव्हा आपल्यामध्ये 
सत्त्गुण प्रबळ झाला आहे असे समजावे. ॥१४॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षणं धर्म: श्रेष्ठ्यमेषां यथथोत्तरम्‌ ॥१५॥ मनु. अ. (२ श्लो. ३८ 
तमोगुणाचे लक्षण कामवासना, रजोगुणाचे लक्षण धनलिप्पा आणि सत्तगुणाचे लक्षण धर्मसेवा होय. 
पातु तमोगुणापेक्षा रजोगुण व रजोगुणापेक्षा सत्त्गुण श्रेष्ठ आहे. ॥!५॥ 

गुणानुसार शरीरप्राप्ती 
आताज्या ज्या गुणामुळे जीव ज्या-ज्या गतीला ्राप्त होतो त्यांचे विवरण खाली लिहित आहे:- 
देबत्त्वं भनसेनी मास बरंच राजसा: । 
तिर्यक्त्बं तामसा! त्रिज्रिधा गति: ॥१॥॥ मरु. अ. १२ इलो. ४० 
जो मनुष्य सात्विक आहे तो देव म्हणजे विद्वान. जो रजोगुणी माणसांना असतो ते मध्यम श्रेणीचे मनुष्य 
आणि जे तमोगुणयुक्त असतील ते नौच गतीला प्राप्त होतात. ॥१॥ 
स्थावरा: कृमिकीटाश्च मत्स्या: सर्पाश्वः कच्छपा: । 
पशवश्ष मृगाझ्वेज जघन्या तामसी गति: ॥॥२॥ मु. अ. (२४लो. ४२ 
जे अत्यंत तमोगुणी असतात त्यांना स्थावर वृक्षादी स्थावरांचा, कृमी, कीटक, मत्स्य, सर्प, कासव, पशु 
वमू यांचा जन्म मिळतो. ॥!२॥ 
हस्तिनश्च तुरज्ञाश्य शूद्ा म्लेंच्छाश्व गार्हिता: । 
सिंहा व्याघ्रा बराहाश्च मध्यमा तामसी गति: ॥।३॥॥ मनु. अ. (२ इलो. ४३ 
जे मध्यम तमोगुणी असतात त्यांना हत्ती, घोडे, शुद्र, म्लेच्छ, निंदित कामे करणारे, सिंह, वाघ, रानडुकर 
याचा त्यांना जन्म प्राप्त होतो. ॥१३॥ 
चारणाश्व सुपर्णाश्व पुरुषाश्लैच दाम्भिका: । 
रक्षांसि च पिशाचाश्व तामसीघूत्तमा गति: ॥॥४॥॥ मनु. अ. (२ लो. ४४ 
जे उत्तम तमोगुणी असतात त्यांना कवने रचून लोकांची स्तुती करणारे भाट, चारण, सुंदर पक्षी, 


विद्याबअविद्या विवेचन रड नववासमुल्लास 





् तोंडाने स्वतःची प्रशंसा करणारे दांभिक पुरुष, हिंसा करणारे राक्षस, मद्यादी प्राशन करणारे, 
गलिच्छ राहणारे, अनाचारी पिशाच यांचा जन्म म्हणजे उत्तम तमोगुणी कर्मांचे फळ होय. ॥४॥| 
भल्ला मल्ला नटाक्लैज पुरुषा: शस्त्रवृत्तय: । 
द्यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गति: ॥॥५॥॥ मरु. अ. ६२ इलो. ४५ 
जे अत्यंत रजोगुणी असतात ते भल्ल म्हणजे भाला, तलवार वगैरे हत्यारांनी मारणारे अथवा कुदळ 
इत्यादींनी खणणारे मठ्ठाह म्हणजे, नौका वगैरे वल्हवणारे, दोरीवर किंवा बांबूवर कसरतीचे खेळ 
करणारे डोंबारी, श्रधारी नोकर आणि मद्यपानात आसक्त असतात असे जन्म हेनीच रजोगुणाचे 
फळ होय. ॥५॥ 
राजान: क्षत्रियाश्वेव राज्ञा चैव पुरोहिता: । 
खादयुद्धप्रधाना्ञ मध्यमा राजसी गति: ॥६॥ मरु. अ. २ ऱलो. ४६ 
जे मध्यम रजोगुणी असतात ते राजे क्षत्रिय वर्णाच्या राजांचे पुरोहित, शास्त्रार्थ करणारे, राजदूत, प्राहविवाक 
(वकील, बॅरिष्टर), युद्ध विभागाचे अध्यक्ष यांचा जन्म प्राप्त करतात. ॥६॥ 
गन्थर्बा यक्षा बरिबुधानुचराक्च ये । 
न्- गति: ॥७॥ मठु.अ. (२ इलो. ४७ 
जे उत्तम रजोगुणी असतात त्यांना गंधर्व (गाणारे), गुद्दक (वादक), वक्ष (धनाढ्य), विद्रानांचे सेवक 
अीववालाहेस्ाता स्रिया यांचा जन्म प्राप्त होतो. ॥७॥ 
विप्रा ये च बरैमानिका गुणा: । 
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गति: ॥॥८॥ मरु. अ. !२ एलो. ४८ 
जे तपस्वी, यती, संन्यासी, वेदपाठी, बिमानचालक, ज्योतिषी आणि दैत्य म्हणजे देहपोषक मनुष्य 
असतात त्यांचे कनिष्ठ सत्त्गुणाचे ते फळ जाणावे. ॥८॥ 
यज्बान क्रषयो देवा वेदा ज्योतींपि बत्सरा: । 
पितरख्ैब साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गति: ॥९॥ मु. अ. !२लो. ४९ 
जे जीव मध्यम सत्त्वुणयुक्त होऊन कर्म करतात ते यज्ञ करणारे, वेदांचा अर्थ जाणणारे, विद्वान, वेदज़, 
विद्युत विद्या, कालबिद्या जाणकार, रक्षक, ज्ञानी व (साध्या:) कार्वसिद्धीसाठी सेवा करण्यायोग्य असे अध्यापक 
यांचा जन्म प्राप्त करतात. ॥९॥| 
ब्रह्मा विश्वसूजो धर्म्मो महानव्यक्तमेब च । 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिण: ॥१०॥ मनु अ. (२ श्लो. ५० 
जे उत्तम सत्त्व]ुणांनी युक्त असून उत्तम कर्म करतात ते (ब्रह्मा) सर्व वेद जाणणारे, (विश्वसूज्‌) सारी 
सृ्क्रिम विद्या जाणून विविध बिमांनादि यांने बनविणारे, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त आणि अव्यक्ताचा जन्म 
व प्रकृतिवशित्व यांची सिद्धी प्राप्त करतात. ॥१०॥ 
इन्नद्रियाणां प्रसज्वेन धर्मस्यासेबनेन च 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमा: 1१ १॥ म.अ. !२7लो. ५२ 


सत्यार्थ प्रकाश २१९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


5 


जे इंद्रियांच्या आधीन होऊन विषयासक्त; थर्माचा त्याग करून अधर्म करणारे अविद्वान असतात ते 
मनुष्यांमधील नीच योनीत वाईट वाईट दुःखरूप जन्म ग्राप्त करतात. ॥११॥ 

अशा प्रकारे सत्त्व, र॒ज व तम या तीन गुणांनी युक्त होऊनीजीव ज्या प्रकारची कर्मे करतो त्याला त्याच 
त्याचप्रकारची फळे प्राप्त होतात. 

जे मुक्त होतात त्यांनी गुणातीत म्हणजे सर्व गुणाच्या स्वभावामध्ये गुंतून न राहता महायोगी बनून, 
मुक्तीची साधना करावी. कारण, 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥१॥ 

तदा द्र्टुः स्वरूपेडजस्थानम्‌ ॥२॥ वोग. पा. ( सू. २-३ 

ही पातंजल योगशा्त्रातील सूत्रे आहेत. मनुष्याने रजोगुण व तमोगुण यांनी युक्त असलेल्या कर्मांपासून 
मनाला परावृत्त करुन, शुद्ध सत्वगुणयुक्त क्मापासूनही मनाला दूर ठेवून केवळ शुद्ध सतवगुणयुक्त बनावे. नंतर 
त्यांचाही निरोध करून एकांग्र म्हणजे एक परमेश्वर व धर्मयुक्त कर्म यांच्या अग्रभागावर मनाला स्थिर करुन 
त्याला निुद्ध म्हणजे सर्व बाजूंनी मनाच्या वृत्तीला रोखून धरावे. ॥!॥ 

जेव्हा चित्त एकाग्र व न्रिद्ध होते तेव्हा सर्वांचा द्र असणाऱ्या इश्रराच्या स्वरूपात 'जीवात्म्याची स्थिती 
होते. इत्यादी साधने मुक्तीसाठी आचरावीतं. आणि, 

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ गांख्व.अ. !। पू. १ 

< (आध्यात्मिक) शारीरिक दु:खे, (आधिभौतिक) इतर प्राण्यांपासून दुःखित व (आधिदैविक) अतिवृष्टी, 

अत्यंत उन्हाळा, अत्यंत थंडी, अनावृष्टी, मन व इंद्रिये यांच्या चंचलतेने दु:खे होतात, या त्रिविध दु:खांपासून 
पुटका करून घेऊन मुक्ती मिळविणे हा अत्यंत पुरुषार्ध आहे. 

पुढील प्रकरणात आचार, अनाचार व भक्ष्याभक्ष्याविषयी लिहू. 


ड्तिः सत्यार्थप्रकाशे 
जिद्याइजिद्याजन्थमोक्षजरिषये 
नवम: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥९॥ 
मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा *सत्वार्थ ग्रकाश* या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 







म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 








विद्यावअविद्याविवेचन २२० नववासमुल्लास 





दहावा समुल्लास 
आचार, अनाचार व 
भक्ष्याभक्ष्य विवेचन 











आचार ब अनाचार 

धर्मवुक्त कर्मांचे आचरण, सुशीलता, सत्युरुषांचा सत्संग आणि सदृविद्यचे ग्रहण काण्यात आवड इत्यादी 
गोष्टींना आचार आणि या विपरीत जे आहे त्याला अनाचार असे म्हणतात. या संबंधी लिहिले आहे; 

ब्रिद्रद्धिः सेबितः सद्धिर्नित्यमद्वेषरागिश्रि: । 

यो धर्मस्तञ्रिजोधत ॥१॥ :ु. अ. २ इलो. ! 

माणसांनी सदैव ही गोष्ट ध्यानात ठेवावी की ज्याचे सेवन (आचरण) रागद्वेषरहित विद्वान लोक नित्य 
करतात, हृदयाने म्हणजे आत्म्याने जे सत्य कर्तव्य जाणतात तोच धर्म माननीय व आचरणीय आहे. | !॥ 

कामात्मता न प्रशस्ता न चैबेहास्त्यकामता । 

काम्यो हि बेदाधिगमः कर्मयोगद्व वैदिक: ॥।२॥ मर्‌ अ. २ श्लो. २ 

कारण या जगात अत्यंत कामात्मता वे अत्यंत निष्कामता श्रेष्ठ गोष्ट माहीत. वेदार्थज्ञान व वेदोक्त कर्मानी 
ह्या सर्व कामना देखील कामनेनेच सिद्ध होतात. ॥॥२॥ 

संकल्पमूल: कामो बै यज्ञा: सुल्पसम्भवा: । 

ब्रतानि यमधर्माश्व सर्वे सडल्पजा: स्मृता: ॥३॥ मनु अ. लो. ३ 

“मी निरिच्छ व निष्काम आहे किंवा होईन." असे कोणी म्हणत असेल तो कधी होऊ शकत नाही कारण 
सर्व कर्म म्हणजे यज्ञ, सत्यभाषणादी व्रते, यमनियमरूपी धर्म आदी गोष्टी संकल्पाने होत असतात. ॥३॥ 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह कर्हिचित्‌। 

यद्यद्धि कुरुते किश्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्ितम्‌ ॥४॥ म्नु. अ. २ ऱलो. ४ 

कारण हात, पाय, डोळे, मन इत्यादिकांच्या ज्या हालचाली होतात त्या इच्छेनेच केल्या जातात. इच्छा 
जसेल तर डोळे उवडणे व मिटणे ही गोष्टही घडू शकत नाही. ॥४॥ 

बेदोडखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌। 

आचारस्लैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेब च ॥५॥ प्ठ॒.अ. २१लो. ६ 


सत्यार्थ प्रकाश २२१ महर्षि दयानंद सरस्वती 














त्र संपूर्ण वेद, मनुस्मृती तसेच कषिप्रणीत शास्त्रे, सत्युरुषांचा आचार आणि जी कर्मे केल्याने 
आपला आत्मा प्रसन्न राहतो, म्हणजे भय, शंका, लज्जा वाटत नाही ती कर्मे करणे उचित आहे. पाहा! जेव्हा 
कोणी मिध्या भाषण अथवा चोरी वगेरेची इच्छा करतो तेव्हा त्याच्या आत्म्यात भय, शंका, लेज्जा ही अवश्य 
उत्पन्न होतात. म्हणून अशी कर्मे करू नयेत. ॥५॥| 
सर्वन्तु समवेक्ष्येद निरतिलं ज्ञानचक्षुषा । 

विद्वान्‌ स्वधर्म निविशेत वै ॥।६॥ मु. अ. २ श्लो. ८ 
माणसाने सर्व शास्र, वेद, सत्युरुषांचा आचार, आपल्या आत्म्याच्या विरुद्ध नसलेल्या गोष्टी यांचा उत्तम 
प्रकारे विचार करून, ज्ञानरूपी नेत्रांचा वापर करून, श्रुतींच्या प्रमाणाने मानून, आपल्या आत्म्याला अनुकूल 
धर्मांचे आचरण करावे. ॥६॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिछन्‌ हि मानव: । 
इह कीर्तिमबाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम ॥॥७॥ पु. अ. २ लो. ९ 
कारण जो माणूस वेदोक्त धर्म आणि वेद विरुद्ध नसलेल्या स्मृत्युक्त धर्म यांचे अनुष्ठान करतो त्याला 
इहलोकी कीर्ती आणि मरणानंतर सर्वोत्तम मुख प्राप् होते. ॥७॥ 
यो$ब मन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌ द्विज: । 
सख नास्तिको बेदनिन्दक: ॥८॥ मरु. अ. २ श्लो. !१ 
श्रुती ही वेद व स्मृतीला धर्मशास्त्र म्हणतात. त्यांच्या साह्याने सर्व करतव्याकर्तव्याचा निर्णय केला पाहिजे. 
जो कोणी मनुष्य वेद व वेदानुकूल आ्तगरंथांचा अपमान करील त्याला श्रेष्ठ लोकांनी म्हणजे जातीतून बहिष्कृत 
करावे. कारण जो वेदांची निंदा करतो तो नास्तिक म्हटला जातो. ॥८॥ 

धर्माचे लक्षण 
बेदः स्मृतिः सदाचार: स्वस्य च भ्रियमात्मन: । 
एतच्चतुर्निधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥९॥ मदु. अ. २ श्लो. (२ 
म्हणून वेद, स्मृती, मत्युरुषांचे आचरण आणि स्वत:च्या आत्म्याच्या ज्ञानाशी अविरोधी प्रियाचरण ही 
चार धर्माची लक्षणे म्हणजे यांच्यानेच धर्मलक्षित होतो. ॥९॥ 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं ब्िधीयते । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१०॥ मतु.अ. ९ एलो. (३ 
परंतु जो द्रव्यलोभ आणि कामवासना म्हणजे विषवसेबन यांत गुरफटलेला नसतो त्यालाच धर्माचे ज्ञान 
प्राप्त होते. जे धर्माला जाणण्याची इच्छा बाळगतात त्यांच्यासाठी वेद हेच परम प्रमाण आहे. ॥१०॥ 
जैदिकेः कर्मभिः पुण्येनिषेकादिर्द्रिजन्मनाम्‌। 
कार्यर्यः शरीरसंस्कारः पावन प्रेत्य चेह च ॥११॥ मनु. अ.२ श्लो. २६ 
म्हणून सर्व द्विज लोकांनी म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रियंव वैश्य यांनी वेदोक्त पुण्यरूप करमाद्रार आपल्या मुलांचे 
निषेक (गर्भाधान) आदी संस्कार करावेत. ज्यामुळे हा जन्म व परजन्म पवित्र होतो. ॥१!॥ 
आचार; अनाचारव भक्ष्याभक्ष्य विवेचन र्र्र दहावासमुल्लास 











केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । 

राजन्यबन्धोर्द्राबिशे बेश्यस्य दवयधिके ततः ॥१२॥ मनु.अ.२ श्लो. ६५ 

ब्राह्मणाचे सोळाव्या वर्षी, क्षत्रियाचे बाविसाव्या वर्षी आणि वैश्याचे चोविसाव्या वर्षी केशांत कर्म 
म्हणजे क्षौर किंवा मुंडन झाले पाहिजे. या विधीनंतर केवळ शेंडी ठेवून दाढी-मिशा वःडोकीचे केस नेहमी 
काढले पाहिजेत म्हणजे हे केस पुन: ठेवता कामा नयेत. अत्यंत थंड प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या 
इच्छेप्रमाणे केस ठेवावेत आणि अत्यंत उष्ण प्रदेशात राहणाऱ्यांनी शेंडीसह डोकीवरील केस काढून टाकावेत. 
कारणं डोकीवर केस राहिल्यास उष्णता अधिक होते आणि त्यामुळे बुद्धी कमी होऊन जाते. दाढी-मिशा 
वाढविल्यास खाणे-पिणे नीट होत नाही आणि केसांत उच्छिष्ट ही अडकते. ॥!२॥ 


आत्मसयमन 


इन्क्रियाणां ज्रिचरतां 

संयमे यत्नमातिषठेद्विद्वान्‌ यन्तेब बाजिनाम्‌॥॥१॥ मरु. अ. २ लो. ८८ 

जी इंद्रिये चित्त विचलित करणाऱ्या विषयबासनेत प्रवृत्त करवितात त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयल 
करवा. हाच माणसाचा मुख्य आचार आहे. ज्याप्रमाणे सारथी घोड्यांना ताब्यात ठेवून सरळ मार्गाने चालवितो 
त्याप्रमाणे इंद्रियांवर ताबा मिळवून त्यांना अधर्ममार्गापासून परावृत्त करून आणि सदैव धर्ममार्गाने 
चालबावे. ॥१॥ 

इन्क्रियाणां प्रसज्जेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 

सज्ञियम्य तु तान्येब तत:सिर्छि नियच्छति ॥।२॥ पु. अ. २ लो. ९३ 

कारण इंद्रियांना विषयासक्ती व अधर्माने चालविण्याने माणसाला नक्कीच दोष लागतो; आणि जेव्हा 
त्यांना जिंकून तो धर्ममार्गाने नेतो तेव्हाच त्याला अभीष्ट सिद्धी मिळते. ॥२॥ 

न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

हबिषा कृष्णवर्त्मेब भूय एबाभिबर्द्धेते ॥३॥ मनु. अ. २ एलो. (४ 

ज्याप्रमाणे अ्नीमध्ये इंधन व तूप टाकल्याने तो वाढत जातो त्याप्रमाणे कामाच्या उपभोगाने 
कामवासना कधी शांत होत नाही, उलट ती वाढतच जाते, यात मुळीच शंका नाही. म्हणून माणसाने कधी 
विषयासक्त होऊ नये. ॥३॥ 

बेदास्त्यागाश्व यज्ञाश्ञ नियमाश्च तपासि च । 

न विप्रदु्भाबस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥४॥ मनु. अ. २ श्लो. ९७ 

जो पुरुष जितेंद्रिय नसतो त्याला 'वित्रदुषट' असे म्हणतात. अशा माणसाला वेदज्ञान, त्याग, यज्ञ, नियम 
आणि धर्माचरण सिद्धि प्राप्त होत नाही. परंतु हे सर्व जितेन्टरिय धार्मिक माणसास प्राप्त होतात. ॥४॥ 

बशे कृत्वेन्क्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा । 

सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्बन्‌ योगतस्तनुम्‌॥।५॥ मनु. अ. २ ऱलो. ९८ 
हत्याथप्रकाश ३२३ 7 महकिद्यानंदसरस्वती 








ह्य पाच कर्मेंद्रिये, पाच ज्ञानेंद्रिये व अकरवे मन यांना ताब्यात ठेवूं युक्ताहारविहाराच्या योगे शरीराचे 
रक्षण करीत सर्व पुरुषार्थांची प्राप्ती करावी. ॥५॥ 
श्रृत्वा स्पृष्टदा च दृष्ट्या च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः । 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय: ॥॥६॥ मु. अ. २ श्लो. (०० 
ज्याला स्तुतीने हर्ष आणि निंदेने शोक होत नाही, चांगल्या स्पर्शाने सुख व वाईट स्पर्शाने दुःख होत 
नाही, जो सुंदर रूप पाहून प्रसन्न व कुरूपता पाहून अप्रसन्न होत नाही, जो उत्तम भोजनाने आनंदित व निकृष्ट 
भोजनाने दुःखी होत नाही, जो सुगंध वा दुर्गंध याविषयी प्रेम किंवा घृणा बाळगत नाही, अशा माणसाला 
जितेंद्रिय म्हणतात. ॥६॥ व 
नापृष्ट: कस्यचिद्‌ त्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 
जञानन्नपि हि मेधावी जडबल्लोक आचरेत्‌ ।॥७॥ मरु. अ. २ श्लो. (१० 
जे कोणी विचारले नसता किंवा कपटाने अथवा अन्यावाने विचारले असता त्याला कधीही उत्तर देऊ 
नाही. अशा कपटी माणसांसमोर बुद्धिवंतांनी जड म्हणजे स्तब्ध, मौन राहवे. मात्र जे निष्कंपटी व जिज्ञासू 
असतील त्यांनी विचारले नसताही त्यांना उपदेश करावा. ॥७॥| 

श्रेतेचे निकष 
त्रित्तं बन्धुर्बयः कर्म विद्या भवति पश्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌॥॥८॥ मु. अ २) श्लो. (३६ 
एक धन, दुसरे उत्तम बंधु परिवार कुळ, तिसरे वय, चौधे उत्तम कर्म आणि पाचवे श्रे विद्या या पाच गोष्टी 
मान्यतेची स्थाने आहेत. परंतु धनापेक्षा उत्तम बंधु परिवार , बंधुहुन वव, वयाहू श्रेष्ठ कर्म आणि कर्माहून पवित्र 
विद्या असणारे उत्तरोत्तर अधिक माननीय आहेत. ॥८॥ 
अज्ञो भवति बै बाल: पिता भबति मन्त्रद: । 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येब तु मन्त्रदम्‌ ॥९॥ मठ. अ. २ एत. (५३ 
कारण शंभर वर्षांचा म्हातारा विद्याविज्ञानरहित असेल तर तो बालक; आणि विद्या व विज्ञान देणार आहे 
त्या बालकास देखील वृद्ध असेच मामले पाहिजे. कारण सर्व शा्रे आप्त विद्वान, अज्ञानीना बालक व ज्ञानी 
माणसाला पिता म्हणतात. ॥९॥ 
न हायनेर्न पलितेर्न जरित्तेन न कळु ॥ 
क्रषयक्चक्रिरे धर्म यो$नूचान: स नो महान्‌ |॥१०॥ मनू. अ. इलो. (५४ 
वय अधिक वाढल्याने, केस पिकल्याने, अधिक धन असल्याने आणि मोठे कुटुंब असल्याने मनुष्य वृद्ध 
ठरतनाही. परंतु आमच्यातील विद्या विज्ञानात श्रेष्ठ आहेत तोच वृद्ध पुरुष म्हटला जातो. कषी व! महात्मे यांचे 
ठाम मत आहे. ॥१०॥कीजे 
त्रिप्नाणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु बीर्यत: । 
बैश्यानां धान्यघनत: शूद्राणामेब जन्मत: ॥११॥॥ म्ठु.अ. श्लो. १५५ 


आचार अनाचारवभक्ष्याभक्ष्यविवेचन स्र्ड दहाबासमुल्लास 





ब्राह्मण ज्ञानाने, क्षत्रिय बळाने, वैश्य धनधान्याने व शुद्र जन्माने म्हणजे अधिक वयाने वृद्ध समजला 
जातो. ॥११॥ 

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर: । 

यो वै युवाप्यधीयानस्तं देबा: स्थविर बिदु: ॥१२॥ पटू अ ९शलो. १८६ 

अंगावरील केस पांढरे झाल्याने माणूस वृद्ध (श्रेष्ठ) होत नाही. परंतु जो युवक विद्या शिकलेला असेल 
त्यालाच विद्वान लोक मोठा मानतात. ॥१२॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती येथा चर्ममयो मृग: । 

यक्च बिप्नो$नधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१३॥ मु अ. २ एलो. (५७ 

ज्याने विद्याध्ययन केले नाही तो जणू लाकडाचा हत्ती किंवा कातड्याचा मृग असतो. त्याप्रमाणे अविद्वान 
ममुष्यहा जगात नाममात्र माणूस म्हटला जातो. ॥१३॥ 

आहिसयेब् भूतानां कार्य श्रेयो$नुशासनम्‌। 

बाक चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१४॥ म्य अ. २ लो. (५९ 

म्हणून माणसाने विद्या शिकून विद्वान धर्मात्मा होऊन निर वृत्तीने सरव प्राण्यांच्या कल्याणाचा उपदेश 
करवा आणि उपदेश करताना त्याने मधुर व कोमल वाणीचा वापर करावा. जे पुरुष सत्योपदेशाने धर्माची वृद्धी 
व अधर्माचा नाश करतात ते धन्य होत. ॥ १४ 

नित्य सलाम, वदन, अन्न, पान, स्थान वगरे सर्व शुद्ध (स्वच्छ) ठेवावे. कारण हे सर्व पदार्थ शुद्ध झाल्यानें 
चित्तशुद्धी आणि आरोग्य प्राप्त होऊन पुरुषार्थ वाढतो. शुचिता तेवढी करणे योग्य आहे की, ज्यायोगे धाण व 
दुगंधी नाहीशी होईल एवढी स्वच्छता सर्वत्र ठेवावी. 

आचार: परमो धर्मः धुत्युक्तः स्मार्त एज च ॥ मउ. अ. !1लो. ०८ 

जे सत्यभाषणादी कर्मांचे आचरण करणे हाच वेद व स्मृती यांत सांगितलेला आचार होय. 

मानो वधी: पितरं मोत मातरम्‌ ॥। पडु.अ. (६. (५ 

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणमिच्छते॥ अब्द. न. !(प॒.५ म. ३ 

मातृदेबो भव! पितृदेबो भव! आचार्य देळो भव! अतिथि देबो भव! ॥त्ग ५)! 

माता, पिता, आचार्य व अतिथी यांची सेवा करणे हीच देवपूजा होय. ज्या-ज्या कर्माने जगावर उपकार 
होतो ते-ते कर्म करणे आणि हानिकारक कर्म सोडून देणेच माणसाचे मुख्य कर्तव्य कर्म आहे. नास्तिक, लंपट, 
विश्वासघातकी, चोर, असत्यवादी,स्वार्थी, कपटी, धोकेबाज इत्यादी दुष्ट लोकांची संगत करू नये. आप्त जे 
सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय लोक आहेत त्यांचा नेहमी सत्संग करण्याचेच नाव श्रेष्ठाचार आहे. 


ब्रिदेशगमन 
(अश्न) आर्यावर्त देशवासी आर्यावर्त देशातून वेगवेगळ्या देशात जाण्याने आचार भ्रष्ट होतो किंवा नाही? 
(उत्तर) हेसाफ खोटे आहे. कारण आंतरिक व बाह्य पावित्र्य ठेवणे, सत्यभाषण वगेरे आचरण करणे, 


सत्यार्थप्रकाश २२५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








पट हे कोठेही करील तरी आचार्रष्ट व धर्मभरष्ट होणार माही. जर कोणी आर्याव्तात राहून दुराचार करील तर 
तोच धर्मभ्रष्ट व आचारग्रष्ट समजला जाईल. जर असेच झाले असते तर 

मेरोहरेश्व द्वे वर्षे वर्ष हेमबतं तत: । 

क्रमणेव व्यतिक्रम्य भारतं बर्षमासदत्‌ ॥॥१॥ 

स देशान्तिब्रिधान्पश्यंश्वीनहूणनिषेव्रितान्‌ ॥२॥ महा.शानि.प.अ.३२५ शलो.!४,!५ 
हे शलोक महाभारताच्या शांतिपर्वातील मोक्षधर्मांमध्ये व्यास-शुक संवादात आले आहेत. एकदा व्यास 
महर्षी आपला मुलगा शुक आणि शिष्य यांच्यासह पाताळ म्हणजे ज्या देशाला सध्या अमेरिका म्हणतात. तेथे 
राहत होते. त्यावेळी शुकाचार्यांनी आपल्या वडिलांना एक प्रश्न विचारला की, ' आत्मविद्या एवढीच आहे की 
याहून अधिक आहे?” व्यासरजीनी मुद्दामच त्या प्रश्नाचे त्तर दिले नाही. कारणत्यांनी त्या विषयाचा उपदेश पूर्वी 
केला होता. आता त्याला दुसऱ्याच्या साक्षीसाठी त्यांनी आपल्या मुलाला सांगितले, “हे पुत्र, तूमिथिलापुरीला 
जाऊन हाच प्रश्न जनकराजाला विचार. ते याचे यथायोग्य उत्तर देतील.'' पित्याचे बोलणे ऐकून शुकाचार्य 
पाताळ देशातून मिथिलापुरीला निघाले. ते प्रथम मेरू म्हणजे हिमालयाच्या ईशान्येस, उत्तरेला व वायव्येस जे 
देश आहेत त्यांचे नाव त्यावेळी हरिवर्ष असे होते. वानरांना हरी असे म्हणतात. त्या प्रदेशातील माणसे आजही 
लाल तोंडाची व पिंगट डोळ्यांची वानरासारखी आहेत. ज्या देशांना आज युरोप असे म्हणतात त्यालाच 
संस्कृतमध्ये हरिवर्ष असे म्हणत असत. तेथील देश आणि ज्यांना हृण, यहुदी असे म्हणतात. ते देश पाहून 
शुकाचार्य चीनला पोचले. तेथून ते हिमालयात आले आणि हिमालयातून मिथिलापुरीला आले. 
तसेच जिला असिवान नौका म्हणजे आगबोट असे म्हणतात त्या अश्वतरी जलयानातून श्रीकृष्ण व 
अर्जुन पाताळात जाऊन आणि तेथून महाराजा युपिठिरच्या यज्ञासाठी उद्दालक क्रपींना घेऊन आले होते. 
धृतराष्ट्राचा विवाह गंधार म्हणतात, तेथील राजकन्येशी झाला होता. पांडू राजाची पत्नी माद्री 'इराण' च्या 
राजाची कन्या होती आणि अर्जुनाचा विवाह, ज्याला आजकाल अमेरिका म्हणतात त्या पाताळ देशाची 
राजकन्या उलूपी हिच्याशी झाला होता. जर लोक देशदेशांतरी व द्रीपद्ीपांतरी जात-येतः नसते तर या सगळ्या 
गोष्टी कशा घडल्या असत्या ? मनुस्मृतीमध्ये समुद्रावर जाणाऱया नौकांवर कर घ्यावा असे सांगितले आहे. ते 
सुद्धा आर्यावर्तातील द्रिपांतरात गेल्या कारणाने आहे आणि जेव्हा महाराजा युधि्टिरंनी राजसूय यज्ञ केला होता 
तेव्हा साऱ्या जगातील लोकांना निमंत्रण देण्यासाठी भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव चारही दिशांना गेले होते. जर 
परदेशगमनात दोष मानला असता तर ते कधीही गेले नसते. सारांश, प्राचीन काळचे आर्यावर््तातील लोक 
व्यापार, राजकार्य आणि पर्यटन यांसाठी जगभर जात असत आणि जो आजकाल शिवाशौव आणि परदेशगमनाने 
धर्म भ्रष्ट होतो ही कल्पना, या गोष्टी मूर्ख लोक वात्रट वागल्याने व अज्ञान वाढल्याने झाल्या आहेत. 
जे लोक देशदेशांतरी व द्वीपद्रीपांतरी जाण्यावेण्यात मुळीच संकोच करीत नाही ते वेगवेगळ्या देशांतील 
जाना प्रकारच्या लोकांच्या संपर्कात येतात, त्यांच्या रीतीभाती पाहतात, आपले राज्य व व्यापार वाढवितात, 
निर्भय, शूरवीर बनतात आणि सवृव्यवहाराचे ग्रहण व वाईट गोष्टींचा त्याग करण्यास तत्पर होऊन विपुल ऐश्वर्य 
प्राप्त करून घेतात. जे लोक महाभ्र म्लेच्छकुलोत्पत्न वेश्यांशी समागम केल्याने आचारग्रष्ट व धर्मभरष्ट बनत 


885 
आचार, अनाचारव भक्ष्याभक्ष्य विवेचन २२६ दहाबासमुल्लास 


नाहीत पातु देशोदेशीच्या उत्तम पुरुषांच्या संपर्कात मात्र त्यांना शिवाशीव व दोष दिसतो । हानिव्वळमूर्खपणाच 
नेव्हे तरकाय ? होय, पण एक कारण तर आहे की जे लोक मांसभक्षण व मद्चपान करतात त्यांचे 'शरीरंव 
वीर्वादी धातृंुद्धा दुर्गन्थाने दूषित होतात म्हणून अशा लोकांशी संगत केल्यास आर्यांनाही ते दोष लागतील 
परंतु त्यांच्याशी इतर व्यवहार करण्यात व त्यांचे चांगले गुण घेण्यात काहीच दोष अथवा पाप नाही. त्यांच्यातील 
मद्यपानादी दोषांपासून दूर राहून जञानादी सद्गुणांचे ग्रहण करण्यात काहीच हानी नाही. जर अशा लोकांना स्पर्श 
करण्यात आणि त्यांच्याकडे पाहण्यातही पाप आहे असे मूर्ख लोक समजतात. म्हणूनचते त्यांच्याशी युद्धही 
करू शकत नाहीत. कारण युद्धामध्ये त्यांना पाहणे ब स्पर्श करणे अपरिहार्यच असते. 

सर्व सजांनी राग (मोह), द्ेष, अन्याय, मिथ्या भाषण इत्यादी दोषांचा त्याग कून निवरता, प्रीती, 
परोपकार, सज्ञनता इत्यादी गुणांचे धारण करणे हाच उत्तम आचार आहे. आणि. 'तसेच हेही समजून घ्यावे की 
धर्म हा आपला आत्मा व कर्तव्यात निहित आहे. जेव्हा आपण सत्कृत्ये करीत असतो तेव्हा आपल्याला 
देशदेशान्तरी आणि द्रिप-द्रिपानरी जाण्यात कोणताही दोष किंवा पाप लागू शकत माही. दोष तर पापी कामे 
काण्यात लागतात. 

होय, इतके अवशय ध्यानात ठेवले पाहिजे की, वेदोक्त धर्माची संपूर्ण माहिती घेऊन आणि पाखंडमताचे 
खंडन करणे अवशय शिकून घेतले पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला कोणीही खोटे ठरवू शकणार माही. देशदेशांतरी 
व द्वीपद्ीपान्तरी राज्य व व्यापार केल्याखेरीज आपल्या देशाची उन्नती कधी तरी शक्‍य आहे काव ? जेव्हा 
स्वदेशी लोक आपल्याच देशात व्यापार करतात आणि परदेशी लोक येथे येऊन व्यापार व राज्य करतात तेव्हा 
दाखिव दु:ख यांच्याखेरीज दुसरे काहीही होऊ शक्त नाही. 

पाखंडी लोक असे समजतात की जर आम्ही यांना विद्या शिकविली आणि परदेशगमनाची परवानगी 
दिली तरहे शहाणे होतील आणि आमच्या पाखंडाच्या जाळ्यात अडकणार माहीत. तसे झाल्यास आमची 
प्रतिष्ठा व पोटापाण्याची साधने ही नाहीशी होतील. म्हणून खाण्यापिण्याच्या बाबतीत शिवाशिवीचे निबंध 
घ्रालतात ज्यामुळे ते दुसऱ्या देशात जाऊ शकणार नाहीत. 

स्पर्शास्पर्श 

परतु एवढे अवश्य पाहिजे की कोणत्याही परिस्थितीत चुकूनही मद्यमासांचे सेवन करू नये, सर्वबुद्धिमानानी 
हेच निश्चव नाही केले की राजपुरुषांच्या युद्धांच्या वेळीही स्वत:चा स्वयंपाकःवत:च करून खाण्याने नकीच 
पराभवाचे कारण होते, वस्तुत: क्षत्ियांनी बुद्धाच्या वेळी एका हाताने भाकरी खात व पाणी पीत जावे. बदुसऱ्या 
हाताने शत्रूवर चढाई करणे आणि घोड्यावर किंवा हत्तीवर बसून अथवा पादतळी होऊन कापाकापी करीत 
विजयी होणे हाच त्यांचा आचार आहे व पराजित होणे हा अनाचार होव. अशा मूर्खपणाने वा लोकांनी 
वेगवेगळ्या चुली मांडून व विरोध दर्शवून सगळे स्वातंत्र्य, आनंद, धन, राज्य, विद्या व पुरुषार्थ यांचेवर 
फटकारा मारून, डोक्याला हात लावून बसले आहेत आणि इच्छा करतात की काही पदार्थ मिळाले तरते 
शिजवून खावेत, परंतु असे झाल्याने समजावे की स्पूश्यास्पूशतेने आयांवरत देशाला सरव प्रकारे ष्ट करून 
टाकले आहे. ौ 


आका 50 पित कव्कक की रझ महर्षि दयानंद सरस्वती 








डि स्वयंपाकाची जागा स्वच्छ असलीच पाहिजे. त्यासाठी ती झाडून, सारवून, केरकचरा काढून 
टाकून निर्मळ करण्याचे प्रयल अवश्य केला पाहिजे असे मात्र नाही की, मुसलमान किंवा ख्रिस्ती लोकांसारखी 
स्वयंपाकघरे घाणेरडी ठेवावीत. 

(रक्ष) सखरी (कच्ची रसोई) व निखरी (पकी स्पोई) हे काय आहे? 

(उत्तर) जे अन्न पाण्यात शिजविले जाते त्याला स्री किंवा कच्ची स्पोई आणि जे दुधात शिजवून तयार 
केले जाते त्याला निखरी, चोखी किंवा पक्की रसोई हणतात: हा सुद्धा या धू्तांनी सुरू केलेला पाखंड आहे. 
कारण ज्या पदार्थांत दूध-तूप जास्त वापरले जाते ते खायला स्वादिष्व पोटात सिम्ध पदार्ध जावेत त्यासाठी 
त्यांनी ही सारी लबाडी केली आहे. वस्तुतः जो पदार्थ अमीवरशिजविलेला किंवा योग्य काळानुसार पिकलेला 
असतो तो पक्व आणि जोन शिजलेला अथवा अपरिपक्व असेल तो कच्चा होय. शिवाय पक्व पदार्थ खावयाचे 
वकच्े खावयाचे नाहीत, हा नियमदेखील सर्वत्र ठौक पाळला जात नाही. कारण चणे वगैरे कच्चेही खाल्ले 
जातात. 

(पश्न) द्िजांनी स्वतःच्या हातांनी अन्न शिजवून खावे की शट्रंच्या हातचे अन्न खावे? 

(उत्तर) शूट्रांगी शिजविलेले अन्न दरिजांनी खावे. कारण ब्राह्मण, क्षत्रियव वैश्य वर्णांच्या स्रीपुरुषांनी 
विद्या अध्ययन-अध्यापन, राज्यकारभार आणि पशुपालन, शेती व व्यापार ह्या कामात तत्पर राहवे. मात्र 
शूटराच्या भांड्यांत किंवा त्याच्या धरी शिजविलेले अन्न आपत्काळ घेरीज ह्रिजांनी खाऊ नये. वासाठी प्रमाण 
हे आहे:- 

आर्याधि्िता बा शूद्राः संस्कर्त्तार: स्युः ॥ आप. पम. प्रा. २, पटल २, खं. ४, पू 

हे आपस्तम्बातील सूत्र आहे. आयांच्या घरी शूट्ानी म्हणजे अज्ञानी ्रीपुरुषांनी स्वयंपाक पाणी करवे, 
मात्र त्यांनी आपली शरीरे व वस्त्रेही पवित्र म्हणजे निर्मळ राखावोत. आर्यांच्या घरी स्वयंपाक कसाना शुद्ांनी 
काड्याने तोंड बांधून करावा. कारण त्याच्या तोंडातील उटे वगैरे आणि त्याचा निःश्रास अन्नावर पडता कामा 
नये. दर आठव्या दिवशी त्याने डोकीचे केस कापावेत आणि नखे कापून घ्यावीत. त्याने स्नान करून स्वयंपाक 
करावा आणि आयांना जेवू घातल्यावर स्वत: जेवावे. 

(प्रश्न) शिजविलेल्या अन्नाला शट्राचा स्पर्श झाल्यास ते अन्न दूषित 'झाले असे लोक समजतात. मग 
त्याच्या हातानी तयार केलेले अन्न कसे खाऊ शकतील ? 

(उत्तर) ही गोष्ट कपोलकल्पित, खोटी आहे. कारण ज्यांनी गूळ, साखर, तूप, दूध, दळण, भाजी, फळे, 
ध्रान्य, कंदमूल हे पदार्थ ज्याने खाल्ले त्याने जणू साऱ्या जगाच्या हाताने तयार केलेले आणि उच्छिष्ट खाल्ले 
असेठले. कारण जेव्हा शूद्र, चांभार, भंगी, मुसलमान, खिश्चन वोरे लोक शेतातील ऊस कापतात, सोलतात, 
तो पिळून र्स काढतात तेव्हा मलमूत्रविसर्जनाच्या वेळी वापरलेले हात न धुता त्याच. हातांनी स्पर्श करतात, 
उचलतात, ठेवतात अर्धा ऊस चोखून अर्धा त्यातच टाकतात. र्स शिजत असताना त्यात आपल्या 'आकरी 
टाकून त्या शिजवून खातात. जेव्हा साखर तयार करतात तेव्हा पायातल्या जोड्यांसकट ती तुडवितात. त्या 
जोड्यांच्या तळाला विष्ठा, मूत्र, शेण, धूळ वगेरे सर्व काही चिकटलेले असते. त्याच जोड्यांनी र्गडतात. ते सारे 


आचार, अनाचारव भक्ष्याभक्ष्यविवेचन आवर आवत्वम्याम्याव्िवता ४९2. दहवास्तल्लास 





त्या साखरेत मिसळते. दुधामध्ये आपल्या घरातील उष्ट्या भांड्याचे पाणी मिसळतात. उष्ट्या भांड्यात तूप 
ठेवतात आणि पीठ दळताना उष्ट्या हातांनीच ते गोळा करतात आणि त्या पिठात त्यांचा धामही गळत असतो. 
फळे व कंदमुळे यांच्या बाबतीतही हा सारा खेळ होत असतो असे हे पदार्थ खाल्ले तर समजावे की सर्वांच्या 
हातचे खाल्ल्यासारखेच होते. 

(प्रश्न) फळे, कंदमुळे आणि रस, वगेरे बाबतीत अहृष्टात दोष मानीत नाही काय ? 

(उत्तर) मग भंग्याने अथवा मुसलमानाने स्वत:च्या हाताने इतर ठिकाणी बनविलेले पदार्थ आणून दिले 
करते तुम्ही खाल की नाही ? जर नाही म्हणाल तर तो अददष्टाही दोष आहे. 

खो म्हटले तर मुसलमान, विस्ती इत्यादी मद्य मांसाहगीच्या हातचे खाल्ल्याने आर्यानाही मद्यमांस 
खाण्याचे पिण्याचे दोष लागतात. पातु आयांनी आपसात एकत्र भोजन करण्यामध्ये कसलाच दोष दिसत नाही. 
जोपयत आर्य लोकांत एकमत, परस्परांचे लाभहानी व सुखदु:खे परस्परांचे मानणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांची 
उन्नती होणे फार कठीण आहे. परंतु केवळ खाणे-पिणे एक झाल्याने सुधारणा होऊ शकत नाही. जोपर्यंत वाईट 
गोष्टी सोडत नाही व चांगल्या गोष्टी करीत नाहीत तोपर्यंत उन्नतीऐवजी अवनतीच होत असते. 

आपसातील दुही, मतभेद, ब्रह्मचर्याचा अभाव, विद्या न शिकणे न शिकविणे, बालविवाह, अस्वयंवर 
बिवाहपद्धती, विषयासक्ती, मिध्याभाषण आदी कुलक्षणे, वेदविद्येचा अप्रचार आदी कुकर्मे वा कारणांमुळे 
आयावित्तावर विदेशी लोकांचे राज्य झाले. तेव्हा भाऊ-भाऊ आपसात भांडतात तेव्हाच तिसरा विदेशी पंच 
बनून बसतो. 

पाच हजार वर्षांपूर्वी घडलेल्या महाभारतातल्या गोष्टी तुम्ही विसरलात काव ? पाहा ! महाभारतीय युद्धात 
लढणारे सारे वीर आपापल्या वाहनांवरच खाणेपिणे करीत असत. आपसातील यादवीमुळेच कौरव, पांडव व 
यादव यांचा सत्यानाश झाला. जे झाले ते ञ्ञाले परंतु तोच अजूनपर्यंत तोच रोग भारतीयांच्या मागे लागला 
आहे. हा भयंकर राक्षस कधी सुटेल की आयांना साऱ्या सुखांपासून वंचित करून दु:खसागरात बुडवून 
टाकील ? आपल्या गोत्राची हत्या करणाऱ्या, स्वदेशाचा विनाश करणाऱ्या, नीच व दुष्ट दुर्योधनाच्या दुष्ट मार्गाने 
आर्व लोक आजपर्यंतसुद्धा चालले असून आपल्या दुःखात भर घालीत आहेत. परमेश्वराने कृपा करावी की हा 
राजरोग आम्हा आर्यातून नष्ट वहावा. र 

भक्ष्य ब अभक्ष्य विवेचन 

भक्ष्याभक्ष्य दोन प्रकारचे असते. एक धर्मशास्रोक्त व दुसरा वैद्यशास्रोक्त, धर्मशास््राप्रमाणे - 

अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभजाणि च॥ पु. अ.५ लो ५ 

द्विजांनी म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य आणि शूट्रांनी मलमूत्राच्या संसर्गातून उत्पन्न झालेला भाजीपाला, 
फळे व कंदमुळे खायला नको. 

वर्जयेन्मधुमांसं च ॥ प्न अ. २।ऱलो. (७५ 

जसे अनेक प्रकारची मद्ये, मांस, गांजा, भांग, अफू इत्यादी, 

बुद्धि लुम्पति यद्‌ दव्यं मदकारि तदुच्यते।॥ शाईरअ. ४| इलो. २९ 


सत्यार्थ प्रकाश २२९ महर्षि दयानंद सरस्वती 

















जह नाश करणारे जे-जे पदार्थ आहेत त्यांचे सेवन कधीही करू नयेआणि सडलेले, नासलेले, दुर्गंध 
दुषित, योग्य प्रकारे तवार करण्यात न आलेले अन्न आणि ज्यांची शररिमद्च मासाच्या परमाणूंनी भरलेली. आहेत. 
अशामद्यमांसाहारी म्लेच्छांच्या हातचे अन्न खाऊ नये. 

उपकारी प्राण्यांचे रक्षण 

उपकारू प्राण्यांची हिंसा जसे एका गायीपासून दूध, तूप, बैल व गायी यांच्या उत्पत्तीने तिच्या एका 
पिढीत चारलाख पंचाहत्तर हजार सहाशे माणसांना सुख प्राप्त होते. अशा पशूंना आपण मारू नये व इतरांना 
मारू देऊ नये. एखादी गाय वीस शेर दूध देते तर दुसरी एखादी दरोज दोन शेर दूध देते. याचा अर्थ असा की 
प्रत्येक गायीकडून सरासरीने दरोज अकरा शेर दूध मिळते. एखादी गाव अठरा महिने दूध देते तर दुसरी एखादी 
सहा महिने दूध देते. याचा मध्यभाग म्हणजे सरासरीने बारा महिने झाले. या हिशोबाने प्रत्येक गायीच्या 
जन्मभराचे जे दूध २४,९६० (चोवीस हजार नऊशे साठ) माणसे एका वेळी तृप्त होऊ शकतात. तिला एकूण 
बारा वासरे होतात त्यांतील दोन मेली तरी दहा वासरे जिवंत राहतात. त्यातील पाच कालवडींच्या जन्मभराचे दूध 
धरले तरत्याने १,२४,८०० (एक लाख चोवीस हजार आठशे) लोक तृप्त होतात. आता पाच खोंडांचे बैल 
उभ्याजन्मात ५,००० (पाच हजार) मण धान्याचे उत्पादन करू शकतात. या धान्याने दर माणसी पाऊण शेरया 
हिशोबाने अडीच लाख माणसांची तृप्ि होते. दूध व धान्य मिळून ३,७४,८०० (तीन लाख चौऱ्याहत्तर हजार 
आठशे) माणसे तृप्त होतात. एका गायीच्या एका पिढीमध्ये दूध व धान्य मिळून ४,७५,६०० (चार लाख 
पंचाहत्तर हजार सहाशे) माणसांचे एका वेळी पोषण होते; आणि पिढ्यान्‌ पिढ्यांचा हिशेब केला तर असंख्य 
माणसांचे पालनपोषण होते. या खेरीज गाडी ओढणे, ओझे वाहणे वोरे कामातही ब्रैल माणसाला खूप 
उपकारक होतात. तसेच गाय ही दुधाच्या दृ्ीने अधिक उपकारक आहे. गावी व ब्रैल यांच्या प्रमाणेच म्हैस ही 
उपकारक पशू आहे. परंतु गायीच्या दुधातुपाने जितका बुद्धि वृद्धि पासून लाभ होतो, तितका लाभ म्हशीच्या 
दुधातुपाने होत नाही. म्हणून आयांनी गायीला अत्यंत उपकार मानले आहे. आणि जे कुणी इतर विद्वान 
असतील तेमुद्धा याचप्रमाणे समजतील, 

शेळीच्या दुधाने २९,९२० (पंचवीस हजार नऊशे वीस) माणसांचे एका वेळी पालन होऊ शकते, 
याचप्रमाणे हत्ती, घोडे, टंट, मेंढ्या, गाढवे वोरे पशूही खूप उपकारी आहेत. या पशुंना मारणारा साऱ्या 
माणसांचौच हत्या करतो असे जाणले पाहिजे. 

पहा ! जेव्हा आर्यांचे राज्य होते तेव्हा गावींसारखे अत्यंत उपयुक्त पशू मारले जात नव्हते. म्हणूनच 
आयांवित्तात आणि जगातौल इतर देशात मनुष्यादी प्राणी आनंदात राहत होते. कारण दुध, तूप व बैल वांची 
विपुलता असल्याने धनधान्य व दूधदुभते भरपूर मिळत असे. पण जेव्हा विदेशी मांसाहारी लोक या देशात आले 
आणि गायी वगैरे उपयुक्त पशूंना मारून मांसाहारी व मद्यपान करणारे राज्याधिकारी झाले तेव्हापासून उत्तरोत्तर 
आयांच्या दुःखाची वाढ होत गेली. कारण 

नटे मूले नैव फलं न पुष्पम्‌। वद्य अ: १०! (२ 


आचार, अनाचारव भक्ष्याभक्ष्यविवेचन २३० दहाबासमुल्लास 














पाम टाकली तर फुले व फळे कोठून येणार ? 

(प्रश्न) सर्वच माणसे अहिंसक बनली तर वाध, सिंह वगेरे हिंत्र पशू इतके वाढतील की ते गायी वगेरे 
प्राण्यांना मारून खातील; आणि (त्यांना वाचविण्याचे ) तुमचे सारे प्रयतन निष्फळ ठरतील. 

(उत्तर) जे पशू किंवा माणसे हानिकारक असतोल त्यांना शिक्षा करणे आणि वेळप्रसंगी मारूनही टाकणे 
हेराजपुरुषांचे काम आहे. 

(प्रश्न) मग काव मारलेल्या प्राण्यांचे मांस फेकून द्यावे ? 

(इत्तर) फेकून द्यावे किंवा कुद्रयांसारख्या मांसाहारी प्राण्यांना खाऊ घालावे किंवा जाळून टाकावे किंवा 
कोणी मांसाहारी माणूम ते खात असेल तर त्याने जगाचे काही नुकसान होणार नाही. मात्र (जो माणूस मांस 
खातो) त्याचा स्वभाव हिंसक वकूर बनू शकतो. 

हिंसा, घोरी, विश्वासघात, छल, कपट, यांमार्गाने जे पदार्थ प्राप्त होतात त्याचा उपभोग घेणे हे अभक्ष्य 
(खाण्यास अयोग्य); आणि अहिंसा धर्माचे पालन करून प्राप्त होणारे आहार भोजन हे भक्ष्य (खाण्यास योगय) 
होय. ज्या पदार्थांपासून स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि-बळ-पराक्रमादिकांची वृद्धी, आयुर्वद्धी होते अशा तांदूळ, 
गहू, फळे, कंदमुळे, दूध, तूप, मिष्ठान्न वगेरे पदार्थांचे सेवन, योग्य प्रकारे स्वयंपाक करून योग्यवेळी मिताहार, 
भोजन करणे उचित होय. या पदार्धांना भक्ष्य म्हटले जाते. याउलट जे पदार्थ प्रकृतीमध्ये विकार निर्माण करतात 
आणि जे जे पदार्थ वैद्यकशास्राने वर्ज्य ठरविले आहेत त्यांचा पूर्णपणे त्याग करावा आणि जे जे ज्याला हे पदार्थ 
ज्याच्यासाठी विहित (नेमून दिलेले) असतील त्यांचे ग्रहण करणे हेही भक्ष्य होय, 

(प्रश्न) एका पात्रात सहभोजनात काही दोष आहे किंवा नाही ? 

(उत्तर) होय, दोष आहे | कारण एका बरोबर दुसऱ्या माणसांचे स्वभाव व प्रकृती यांचा मेळ नसतो. कुष्ठ 
वगेरे रोग झालेल्या माणसाबरोबर एका पानात जेवण केल्यास निरोगी माणसाचेही रक्त दूषित होते. याचप्रमाणे 
इतरांचे उष्टे खाण्याने काही नुकसानच होते. त्यात लाभ नसतो. म्हणून 

उच्छिष्टान्न भक्षण निषेध 

नोच्छिष्टं कस्यचित्‌ दद्यान्नाद्याच्यैब तथान्तरा । 

न चैवात्यशनं कुर्याज्ञ चोच्छिष्ट: क्‍्वचिद्‌ ब्रजेत्‌॥ म. अ. २! ऱ्ो. ५६ 

आपला उषटा पदार्ध कोणाला देऊ नये; अथवा कोणाच्या ताटात जेवण करू नये. वाजवीपेक्षा जास्त 
खाऊ नये आणि जेवल्यानंतर हात व तोंड धुतल्याशिवाव इकडे-तिकडे जाऊ नये. 

(प्रश्न) “गुरोरूच्छि्टभोजनम्‌? या वाक्याचा काय अर्थ होईल ? 

(उत्तर) याचा अर्थ असा की गुरूने भोजन केल्यानंतर जे अन्न वेगळे व शुद्ध स्थितीत शिल्लक असेल ते 
भक्षण करावे. म्हणजे असे की आधी गुरूला जेवू घालावे मागावून शिष्याने भोजन केले पाहिजे. 

(प्रश्न) सारे उच्छिष्ट निषिद्ध असेल तर मधमाशांचा उट्टे मध व वासराने उटे केलेले दूध आणि आपण एक 
घास खाल्ल्यानंतर इतर अन्न आपलेच उदे होते मग त्याचेही सेवन करावयास नको. 





सत्यार्थ प्रकाश २३? महर्षि दयानंद सरस्वती 








(उत्तर) मध हा नाममात्रच, न असतो परंतु ते तर अनेक औषधींचे सार ग्राह्म असते. वासरे आपल्या 
मातेच्या स्तनातून बाहेर येणारे दूध पितात ती स्तनांच्या आतील दूध पिक शकत नाहीत. म्हणून ते दूध उरे होत 
नाही. मात्र वासराचे दूध पिऊन झाल्यावर पाण्याने स्तने स्वच्छ धुवूर धार काढावी तसेच आपले उच्छिष्ट 
आपल्याला अपावकारक होत नाही. ही गोष्ट सिद्ध आहे की स्वाभाविकपणे कोणी कोणाचे उट्टे खा नये. जसे 
आपले स्वत:चे तोंड, नाक, कान, डोळे, जननेंद्रिये ब गुदद्वारातील मलमूत्राला स्पर्श करण्यात आपल्याला 
'किळप् वाटत नाही. परंतु दुसऱ्याच्या मलमूत्राला स्पर्श करणे किळसवाणे वाटते, यावरून हेच सिद्ध होते की 
अपे करणे सृष्टिक्रमाच्या विरुद्ध नाही. म्हणून माणसांना वोग्य आहे की कुणाचे उच्छिष्ट म्हणजे उे खाऊ नये. 

(पश्न) पतिपलींनीही एकमेकांचे उपे खाऊ नये काव ? 

(उत्तर) मुळीच खाऊ नये. कारण त्यांच्या शरीराचे स्वभावही भिन्न भिन्न आहेत. 

(प्रश्न) अहो महाराज ! कोणत्याही माणसाने तयार केलेले अन्न खाण्यात काय दोष आहे ? कारण 
ब्राह्मणापासून चांडाळांपर्यंत माणसांची शरीरे हाड, मांस व चामडे यांनी बनलेली आहेत आणि जसे 
रक्त ब्राह्मणाच्या शरीरात आहे तसेच ते चांडाळाचे आहे. तर मग सर्व माणसाच्या हातचे अन्न खाण्यात काय 
दोष आहे? 

(उत्तर) दोष आहे. कारण उत्तम, सात्विक पदार्थ खाण्या -पिण्याने ब्राह्मण व ब्राह्मणी यांच्या शरीरात 
दुर्गंधादी दोषांपासून रहित रज व वीर्य उत्पन्न हाते. तसे ते चांडाळ चांडाळणीच्या शरीरात उत्पन्न होत नाही, 
काण चांडाळाचे शरीर दुर्गधाच्या परमाणू दुर्गधाने भरलेले असते. तसे ब्राह्मणादी वर्णाचे नसते म्हणून ब्राह्मणादी 
व्यक्तींच्या हातचे अन्न खावे आणि चांडाळादी नीच भंगी, चांभार इत्यादिंच्या हातचे खाऊ नये. आई, सासू, 
बहीण, मुलगी, सून यांचे शरीर जसे हाडामांसाचे व चामड्याचे असते तसेच आपल्या पलीचेही असते. म्हणून 
काय आयाबहिणींशी पलीप्रमाणे वर्तन करावयाचे असते ? असा प्रश्न कोणी विचारला तर तुम्हाला संकोचाने 
गप्पच बसावे लागेल, उत्तम अन्न जसे हाताने व तोंडाने खाल्ले जाते तशी धाणही खाल्ली जाऊ शकते. म्हणून 
काय तुम्ही विष्ठा खाल ? काव असेही कोठे होऊ शकते 2 

(प्रश्न) गायीच्या शेणाने तुम्ही स्वयंपाकघर सारवता. मग स्वत:च्या विठ्ठेने का साखवीत नाही ? आणि 
गाईंच्या शेणाने सारविलेल्या स्वयंपाकघरात जाण्याने ते अपवित्र का होत नाही ? 

(उत्तर) माणसाच्या विष्ठेची जशी धाण येते तशी गावच्या शेणाला असत नाही. ते चिकट असल्याने 
जमीन लवकर उकरत नाही, कपडा मळत नाही अथवा खराब होत नाही. जशी मातीने धूळ बसते तशी 
वाळलेल्या शेणाने होत नाही. शिवाय माती व शेण यांनी सारवलेली जागा दिसायला खूप सुंदर असते. शिवाय 
जेथे स्वयंपाक केला जातो आणि जेवणखाण केले जाते तेथे दूध, तूप, मिष्टान्न, उे- घरकटे सांडते. त्यामुळे 
माशा, किडे वौरे गलिच्छ ठिकाणी राहणारे जीवजंतू तेथे येतात. म्हणून ती जागा रोजच्या रोज झाडून सारवून 
शुद्ध ठेवली नाही तर तिला शेतखान्यासारखी (ठकिरड्याची) अवकळा येत जाते. म्हणून दरोज शेणमातीने 
झाडून -साखून सर्व प्रकारे स्वच्छ ठेवावे. खाली फरशी किंवा पक्के धर असले तर ती पाण्याने धुवून निर्मळ 


आचार, अनाचारब धक्ष्याभक्ष्यविवेचन २३र दहाबासमुल्लास 





जा म्हणजे वर सांगितलेल्या दोषाची निवृत्ती होऊन जाते. मुसलमानांच्या स्वयंपाकघरात कोठे 


__ कोळेसा; कोठे राख, कोठे लाकडे, कोठे फुटकी भांडी, कोठे उप्ट्या थाळ्या, तर कोठे हाडे पडलेली असतात 
आणि माशा तरकायसांगावे ! ती जागा इतकी घाणेरडी असते की एखादा चांगला माणूस तेथे जाऊन बसला. 
तर त्याला उलटी होण्याची संभावना आहे आणि त्या दुर्गंधी जागेसारखीच तौ जागा दिसते. जर शेणाने 
स्वयंपाकघर सारवणे दोषपूर्ण आहे असे तुम्ही म्हणत असाल तर तुम्ही चुलीत गोवऱ्या का जाळता ? शेणकुटाचा 
निखारा गुंडगुडीवर ठेवून तुम्ही धूम्रपान का करता ? घराच्या भिंती शेणाने कासाखवता ? या साऱया गोष्टींमुळे 
मुसलमानांचे स्वयंपाकघर भ्र होत असणार यात काव शंका! 

(प्रश्न) स्वयंपाकघरात बसून जेवण करावे की बाहेर बसून ? 

(उत्तर) जी जागा स्वच्छ व रमणीव सुंदर असेल तेथे बसून जेवावे. परतु आवश्यकयुद्धासारुव्या आपत्काळी 
घोड्यावर किंवा इतर वाहनात बसून अथवा उभ्या उभ्या खाने पिणे अत्यंत उचित आहे. 

(प्रश्न) काय आपल्या हातचे अन्न खावे आणि इतरांच्या हातचे खाऊ नये ? 

(इत्तर) जे आर्य लोकांच्या शुद्ध रतीने तयार केलेले अन्न आहे ते सर्ब आर्यांबरोबर खाण्यास काहीच 
हरकत नाही. कारण ब्राह्मणादी तीन वर्णांचे त्रीपुरुष स्वयंपाकपाणी करण्यात, साखवण करण्यात आणि भांडी 
प्राण्यात अडकून पडले तर विद्यादी शुभगुणांची वृद्धि कधीच होणार नाही, 

पाहा ! युधिष्ठिर महाराजांच्या राजसूय यज्ञासाठी साऱ्या जगातून राजे, महाराजे, क्षी, महर्षी आले होते. 
ते सगळे एकाच पाकशाळेचे अन्न खात होते. जेव्हापासून ख्विस्ती मुसलमानादिचे मतमतांतर सुरू झाले, 
आपसात वैर सुरू झाले, त्यांनी मद्यपान आणि गोमांसभक्षण काण ग्राह्य केले तेव्हापासून खाण्यापिण्यातील 
शिवाशीव सुरू झाली. 

पाहा ! काबुल, कंग्रार, इराण, अमेरिका, युरोप वोरे देशांच्या राजांच्या कन्या गांधारी, माद्री, उलूपी 
यांचेशी आर्यावर्तातील राजे विवाहादी व्यवहार करीत होते. शकुनी वगैरे कौरव-पांडवांबरोबर खाणे - पिणे 
करीत होते. त्यात काहीही विरोध करीत नव्हते कारण त्यावेळी सर्व भूमंडळावर एकच वैदिक मत होते. त्यावरच 
सर्वांची निष्ठा होती आणि सगळे लोक एकमेकांचे सुखदुःखात व हानीलाभात सहभागी जसे आपलेच आहे 
अपे समजत होते म्हणून सर्व जगात सुख होते. आता अनेक मते झाल्यामुळे पुष्कळशे दुःख व विरोध वाढला 
आहे. त्यांचे निवारण करणे हे बुद्धिमंतांचे काम आहे. 

परेश्रराने सर्वांच्या अंतःकरणात सत्य मताचे असे बीजारोपण करावे की ज्यायोगे मिथ्या मतमतांतरे 
लवकरच नाहीशी व्हावीत. याबाबतीत सर्व विद्वान मंडळींनी विचारविनिमय करून विरोधभाव सोडून अविरद्ध 
मताचा स्वीकार करून सर्व मानव मिळून सर्वांचा आनंद वाढवावा. 

अशाप्रकारे आचार-अनाचारव भक्ष्याभक्ष्य यांचे धोडक्यात विवस लिहिले आहे. 

याग्रंथाचा पूर्वार्ध हा वा दहाव्या समुल्लासाबरोबर पूर्ण झाला. या समुल्लासांमध्ये आम्ही विशेष खंडन- 
मंडन वासाठी केलेले नाही की जोपर्यंत माणसांमध्ये सत्यासत्याचा विचार करण्याचे थोडेसेही सामर्थ्य निर्माण 


2३ ल्ल 
सत्यार्थ प्रकाश र्र महर्षि दयानंद सरस्वती 





डड नाही तोपयंत स्थूल व सूक्ष्म खंडनाचा अर्थ ते समजू शकत नाही. म्हणून आधी प्रथम सवांना सत्य 
(धर्माचा) शिकवणीचा उपदेश करून, आता उत्तरार्धातील चार समुल्लासांमध्ये विशेष खंडन-मंडन आम्ही 
करणार आहोत. यांपैकी अकराव्या समुल्लासात आर्यावत्तांतील मतमतांतरांचे, बाराव्या समुल्लासात चार्वाक, 
बौद्ध व जैन यांच्या ठपदेशांचे, तेराव्या समुल्लासात ख्रिस्ती पंथाचे व चौदाव्या समुल्लासात इस्लामचे खंडन- 
मंडन आम्ही करणार आहोत. ग्रंथाच्या शेवटी आम्ही आमचे मन्तव्यही दिले जाईल. ज्या कोणाला विशेष 
खंडन-मंडन जाणून घ्याबयाचे असेल त्यांनी हे चार समुल्लास पाहावेत. तरीपण सामान्यत: कोठे कोठे या दहा 
समुल्लासांमध्येही थोडेफार खंडन-मंडन केले आहे. 

जो कोणी नि:पक्षपातीपणे व न्याबदृ्टीने चौदा समुल्लासांचे परिशीलन करील त्याच्या आत्म्यामध्ये सत्य 
अर्थाचा प्रकाश पडून त्याला आनंद होईल. जो कोणी हृठवादाने, दुरग्रहाने आणि ईरपने पाहील व ऐकेल त्याला 
या ग्रंथाचा यथार्थ अभिप्राय समजणे फार कठिण आहे, म्हणून जो कोणी या ग्रंथातील विवेचनाचा यथायोग्य 
विचार करणार नाही त्याला या ग्रंथाचा खरा अभिप्राय न कळल्याने तो बुचकळ्या खात राहीलं. सत्यासत्याचा 
निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करून परम आनंदित होणे हेच तर विद्वानांचे काम आहे तेच खरे 
गुणग्राहक लोक विद्वान बनून धर्म, अर्ध, काम व मोक्षरूपी फळे प्राप्त करून आनंदात राहतात. 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थध्रकाशे 
सुभाषानिभूषित आचारा5नाचारभक्ष्याभक्ष्यज्िषये 


दशमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥१०॥ 
समाप्तोडयं पूर्वा ॥ 


मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश" या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 
म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 


वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 










आचार, अनाचार व भक्ष्याभक्ष्यविवेचन र्ड दहाबासमगुल्लास 








| नव (१) 


पाच हजारवर्षापूर्वी वैदिक धर्माशिवाय दुसरा कोणताही धर्म नव्हता, ही गोष्ट सिद्ध झालेली आहे. कारण 
वेदात्त सर्व गोट विद्येने सिद्ध आहेत. वेदांच्या उपदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे महाभारत युद्ध झाले. वेदांकडे पाठ 
'फिरविल्यामुळे जगात अविद्यारूपी अंधकार पसरला; आणि माणसांची बुद्धी भ्रमिष्ट बनली. ज्याच्या मनात जे 
आले त्याचाच त्याने पंथ बनविला. या सर्व पंथांमध्ये चार पंथ प्रमुख असून त्यांतून इतर पंथांचा उगम झाला 
आहे. ते पं म्हणजे वेदविरुद्ध असलेले पौराणिक मत, जैन, ख्रिस्ती व इस्लामी मत हे होत. हे चार पंध याच 
क्रमाने जगात प्रचलित झाले आहेत. या पंथांच्या शाखांची संख्या एक हजाराहून कमी नाही. यास सर्व पंथांचे 
अनुयायी, त्यांचे चेले व इतर सर्व लोक यांना परस्पर सत्यासत्याचा विचार करण्याच्या बाबतीत अधिक कष्ट 
पडू नयेत म्हणून, हा ग्रंथ तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये सत्य वैदिक धर्मांचे मंडन व अपत्याचे खंडन 
आम्ही स्पष्ट केले आहे. ते सर्वांना कळावे, त्यांनी सत्यासत्याचा विचार करता यावा याकरिता हा ग्रंथ आहे. 
बुद्धिप्रमाणे व विद्येच्या आधारे या चार मतांचे मूलग्रंथ पाहून मला जे काही समजले ते सर्वांसमोर मांडणे हे उत्तम 
कार्यमी समजतो कारण या मतांच्या प्रचारामुळे विज्ञान वेदांचे ज्ञान पूर्णत: नाहीसे झाले तर ते पुनः सहजासहजी 
मिळणार नाही. पक्षपात सोडून या ग्रंधाचे वाचन लोकांनी केले तर त्यांगा सत्य काय व असत्य काय ते सहज 
समजेल. त्यानंतर सर्वांना आपापल्या समजुतीप्रमाणे सत्य मताचे ग्रहण करणे व असत्य मताचा त्याग करणे सोपे 
होईल. यांपैकी पुराणादी ग्रंथांतून विविध शाखांच्या रूपाने अनेक पंथ आर्याव्तात प्रचलित झाले आहेत. 
त्यांचे गुणदोष संक्षेपाने अकराव्या समुल्लासात वर्णन केले आहेत. 

माझे हे काम उपकारक नाही, असे जरी कोणाला वाटले तरी त्यांनी त्याला विरोधही करू नये कारण 
माझा हेतू कोणाचे नुकसान करावे अवा कोणाला विरोध करावा हा'नसून सत्यासत्याचा निर्णय करणे व 
करविणे हा आहे. याचप्रमाणे सर्व लोकांनी न्यायाने वागणे हे अत्यंत उचित आहे. मनुष्याचा जन्म वादविवाद हा 








सत्यार्थ प्रकाश २३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








विरोध की नसून सत्यासत्याचा निर्णय करण्यासाठी व करविण्यासाठी आहे. या मतमतांतराच्या 
वितंडवादाने जगामध्ये ज्या अनिष्ट गोष्टी घडल्या, घडत आहेत व घडतील, त्यांची कल्पना नि:पक्षपाती 
विद्रजञन करू शकतात. 

जोपर्यंत मानवजातीमध्ये प्रचलित एकमेकांविरुद्धचा मिथ्या मतमतांतराचा विरोध संपणार नाही तोपर्यंत 
सर्वांना आगंद प्राप्त होणार नाही. जर आपण सर्व माणसे व विशेषत: विद्वान लोक ईर्थ्या व द्ेष सोडून देऊन 
सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करतील व करवतील तर ही गोष्ट असाध्ये नाही, 

हे निश्‍चित आहे की या विद्वानांमधील विरोधामुळेच सर्व लोक विरोधाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. जर 
हेलोक आपल्याच स्वार्थाचा विचार न करता सर्वांच्या हिताचा विचार करतील तर तात्काळ [कमत होईल. हे 
एकमत साधण्याचा उपाय या ग्रंधाच्या शेवटी सांगितला आहे. सर्वशक्तिमान परमात्मा एकाच सत्यमताच्या 
स्वीकृतीसाठी सर्वांना उत्साहित करून प्रवृत्त करो हा उत्साह सर्व मानवांच्या आत्म्यात! प्रकाशित करो. 


अलमतिस्तरेण विपश्चिद्दरशिरोमणिषु। 







मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-गवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 


_“... नाना 
आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २३६ अकरावासमुल्लास 





उत्तर : 


अकरावा समुल्लास 
आर्यावरत्तीय मतांचे खंडन मंडन 


आर्यावत्तीयांची महत्ता 

आता आर्यावर्त देशात राहणाऱ्या आर्य लोकांच्या मतांचे आम्ही खंडन-मंडन करणार आहोत. या 
आर्यावरतासारखा दुसरा देश या भूमंडळावर कोणताही नाही. म्हणूनच या भूमीला सुवर्णभूमी असे म्हणतात. 
कारण ही भूमी सुवर्णादी रलांची खाण आहे. म्हणूनच सृष्टिच्या प्रारंभी आर्य लोक याच देशात येऊन राहिले, 
सृष्टिविषय नावाच्या समुद्ठासात आम्ही सांगितलेच आहे की, आर्य हे उत्तम पुरुषांचे नाव असून आर्येतर 
मानवांचे नाव दस्यु आहे. जगाच्या पाठीवर जितके देश आहेत ते सारे याच देशाची प्रशंसा करतात ज्यांनी 
पारसमणि दगडाबद्दल जे ऐकले आहे ते तर खोटे आहे. वस्तुतः आर्यावत्त देश हाच खरा परीस आहे. ज्याच्या 
स्पर्शाने दरी परदेशी लोकांच्या रूपाने जे लोखंड त्याचे तात्काळ सोने बनवितो आणि ते श्रीमंत बनतात. 

सकाशादग्रजन्मन: । 

स्व॑ स्व चरित्रं शिक्षेरन्‌ पूथिव्यां सर्बमानबा: । मठ. अ. २! रो. २० 

“या आर्यावर्त देशात उत्पन्न झालेल्या ब्राह्मणापासून म्हणजे विद्वानांपासून या पृथ्वीवर राहणाऱ्या सर्व 
लोकांनी म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूटर, दस्यु, म्लेंच्छ वगैरे सर्वांनी आपापल्या योग्यतेप्रमाणे विद्या, ज्ञान 
वचासिय यांचे शिक्षण घ्यावे.'' मुस्मृतीतील या एलोकाप्रमाणे सुषटिच्या प्रारंभापासून पाच हजार वर्षांपूर्वीपर्यत 
साऱ्या भूमंडळावर आयांचेच एकमात्र सार्वभौम चक्रवर्ति ज्य होते. इतर देशांत लहान-लहान मांडलिक राजे 
राज्य करीत होते. कोरव-पांडवांच्या काळापर्यंत येथील राजांच्या शासनानुसार जगातील सगळे मांडलिक राजे 
व प्रजाजन वागत होते. सृष्टिच्या प्रारंभी रचल्या गेलेल्या मनुस्मृतीत या गोष्टीचा पुरावा आहे. महाभारत युद्धाचा 
शेवट झाल्यानंतर विजयी महाराजा युधिष्टिरांनी राजसूय यज्ञ केला होता. त्यावेळेपर्यंत जगातील सारी राज्ये 
येथील महाराजांच्या आधीन होती. 

पाहा ! चीनचा भगदत्त, अमेरिकेचा बशुवाहन, युरोपचा बिडालाक्ष, वूनान (ग्रीस) चे यवन आणि 
इराणचा शल्य वगेरे सगळे राजे सम्राटाच्या आज्ञेप्रमाणे महाभास्त युद्धात व राजसूय यज्ञात सहभागी होण्यासाठी 
येथे आले होते. ज्यावेळी येथे खुकुलातील राजे राज्य करीत होते. त्यावेळी लंकेचा रांवणही त्यांचा मांडलिक 


सत्यार्थप्रकाश २३७ महर्षिदयानंद सरस्वती 














र: श्रीरामचंद्रांच्या वेळी रावण विरुद्ध झाला तेव्हा रामचंद्रांनी त्यास दण्डित करून राज्य हिसकावून त्याचे 
भावाला म्हणजे बिभीषणाला दिले होते. 

स्वायंभुव राजापासून पांडवांपर्यंत या भूमंडळावर आयांचे चक्रवर्ती राज्य होते. त्यानंतर येथील राजे 
आपसातील विरोधामुळे एकमेकांशी लढून नषट झाले. परमेश्वराच्या या सृश्टीमध्ये अहंकारी, अन्यायी, अविद्वान 
लोकांचे राज्य फार काळ टिकत नसते या जगाची ही स्वाभाविक प्रवृत्ती आहे की, जेव्हा एखाद्या लोकसमूहातं 
किंवा देशात लोकांच्या गरजेपेक्षा जास्त धन जमा होते तेव्हा आळस, पुरुषार्थहीनता, र्या, द्रेष, विषयासक्ती 
आणि प्रमाद वाढू लागतात. त्यामुळे देशात विद्या व सुशिक्षण ही नष्ट होऊन दुर्गुण व दुष्टव्यसन, मद्यमांस-सेवन, 
बाल्यावस्थेत विवाह, स्वैराचार वगेरे सारखे दुर्गण व व्यसने वाढतात आणि जेव्हा युद्धविभाग, युद्धविद्याकोशल्य 
आणि सैन्य इतके प्रचंड वाढते की, त्याच्यासमोर जगातील कोणताही देश टिकाव धरू शकत नाही, तेव्हा त्या 
सामर्थ्यशाली देशाच्या लोकांमध्ये पक्षपात, अभिमान यामुळे अन्याय वाढतो. हे दोष वाढले की, त्यांच्यात 
यादवी सुरू होऊन त्यांचा नाश होतो तेव्हा एखाद्या लहानशा गटातून एक अत्यंत समर्थ पुरुष उदयाला येतो 
आणितो त्यांचा पराभव करतो. उदाहरणार्थ, मुसलमान बादशहांच्या सत्तेविरुद्ध शिवाजी व गुरू गोविंदसिह 
यांनी मुसलमानी सत्ता छिन्न भिन्न केली. 


अथ किमेतैर्बा परेइन्ये महाधनुर्धराक्षक्रवर्तिनः केचित्‌ सुयुम्नभूरियुम्नेन्दर 
युम्नकुबलयाश्व-योबनाश्ववदध्यरध्वाश्रपतिशशजिन्दुहरिक्न्द्रा$म्बरीष ननक्तु- 
शर्यातिययात्यनरण्याक्षसेनादय: र 


कैरयण्युपनि. अ. !। व. ४ 

“मुद्युम, भूरियुम, इंद्रयुम्न, कुवलयाश्र, यौवनाश्र, वदध्यश्व, अश्रपती, शर्शबंदू, हरिशंदर, अंबरीप, 
जनक्तू, सर्याती, ययाती, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत्त आणि भरत हो या जगातील सुप्रसिद्ध सार्वभौम व चक्रवर्ती 
राजांची नावे आहेत." या पुराव्यांवरून हे सिद्ध होते की, सृष्टीच्या प्रारंभापासून महाभारतापर्यंत चक्रवर्ती व 
सार्वभौम राजे आर्यकुलांतच झाले होते. आता त्यांच्या वंशजांचे भाग्य फिरल्यामुळे ते राज्यभ्रष्ट होऊन 
परकीयांकडून पादाक्रांत केले जात आहेत. तसे पाहिल्यास स्वायंभुबांपासून पांडवांपर्यंतच्या चक्रवर्ती राजांची 
गावे मनुस्मृती, महाभारत इत्यादी ग्रंथात नमूद आहेत. ते सारे खोटे आहे असे म्हणणे हे अज्ञानी व पक्षपाती 


लोकांचे काम आहे. 
मंत्रसिद्धी निराकरण 

(प्रश्न) या देशात आणेयास्ादिक विद्या होत्या, ते खरे की खोटे ? त्या काळी तोफा व बंदुका होत्या 
कीनाही ? 

(उत्तर) त्या सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत. शत्रे होतो. कारण पदार्थविज्ञानाने ही शत्राद्ने तयार करणे 
शकय आहे. 

(अश्च) ही शत्नात्रेदेवांकडील मंत्रांच्या साह्याने तयार केली जात होती काव ? 

(उत्तर) नाही. नुसता मंत्रांचा जप केल्याने शत्ने तयार होत नाहीत. मंत्र म्हणजे विचार. पदार्थविज्ञानाचा 


आरयावत्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्श्ट अकरावासमुल्लास 











त 'कढून ती श्रे तयार केली जात व चालविली जात. वस्तुत: मंत्र हा शब्दमय असतो. त्याच्यापासून 
कोणतेही द्रव्य उत्यन्न होत नसते. जर कोणी म्हणत असेल की, मंत्राने अमी उत्पन्न होतो तर त्या मंत्राचा जप 
करणाऱ्याचे हृदय वे जीभही जळून भस्म झाली पाहिजे. म्हणजे शत्रूला मारावला निघाला आणि स्वत:च मरून * 
गेला असे व्हायचे. मंत्र म्हणजे वस्तुत: विचार होय. उदाहरणार्थ, राजमंत्र म्हणजे राज्यकारभाराचा विचार 
करणारा. याचप्रमाणे मंत्राने म्हणजे विचाराने साऱ्या सृष्टीतील पदार्थांचे प्रथम ज्ञान प्राप्त होते आणि मग क्रिया 
केल्याने अनेक प्रकारचे पदार्थ व क्रियाकोशल्ये निर्माण होतात. 

लोखंडाचा एखादा बाण किंबा गोळा बनवून त्यामध्ये असे काही पदार्थ भरावयाचे की, ज्यांना अमीचा 
स्पर्श होताच हवेत धूर पसरेल आणि सूर्याच्या किरणाने अधवा वावूच्या स्पशनि आगीचा भडका उडेल. दा 
अन्नाला 'आमेयास्न' नाव आहे. या अश्राचे निवारण करण्यासाठी प्रतिपक्षाकडून त्यावर 'वारुणास्र' सोडले 
जाई. जर शत्रूकडून आपल्या सैन्यावर आम्ेयास्रांचा मारा केला गेला तर आपल्या सैन्याच्या रक्षणासाठी 
सेनापती त्यावर वारुणास्र सोडून ते आम्ेयास्रापासून निवारण करीत असे. या वारुणास्त्रामध्ये अशी द्रव्ये 
भरलेली असत की, त्यांच्या धुराचा वावूशी संपर्क घडताच त्याने ढगात रूपांतर होऊन पाऊस पडू लागे आणि 
अली विझून जाई. असेच एक 'नागपाश* होते. ते शत्रूवर सोडले असता आपल्या पाशांनी शत्रूचे शरीर 
आवळून टाकी. असेच एक 'मोहनास्र' होते. त्यात गुंगी आणणारी द्रव्ये भरलेली असत. त्याच्या धुराने 
शत्ूसैन्याचे सारे सैनिक निद्रास्थ किंवा मूर्च्छित होऊन पडत. अशाच प्रकारची इतरही अनेक शत्ररास्रे होती. 
*पाशुपतास््र' त्यामध्ये तार, काच किंवा अन्य एखादा पदार्थ यांचा असा काही वापर केला जाई की, त्यातून 
वीज निर्माण होई आणि ती शतरुसैनिकांवर पडून त्यांचा नाश करी, ते सुद्धा आमेयास्र म्हटले जात होते. 
“तोफ' व 'बंदूक' हे शब्द परकीय भाषेतील आहेत. त्यांची संस्कृत व आर्य भाषेतील नाहीत. विदेशी 
भाषेच्या या शब्दाला संस्कृतमध्ये वआर्य भाषेत तोफेला शत्नी व बंदुकीला भुशुंडी असे म्हणतात. ज्यांना 
संस्कृत भाषेचा गंध नाही ते लोक भ्रमात पडून काही तरी लिहितात व बकतात. त्यांचे ते लिहिणे व बोलणे सूज्ञ 
लोक प्रमाण मानीत नाही. आज जगामध्ये ज्या विद्या पसस्ल्या आहेत त्या सर्व आर्यावर्तातूनच तिकडे गेल्या 
आहेत. आर्यावित्तातून मिश्र तेथून यूनान, ग्रीसमधून तुर्कस्तानात तेथून युरोपखंडात आणि तेथून अमेरिका वगैरे 
देशांत आर्यविद्येचा प्रसार झाला. आजही संस्कृत विद्येचा जेवढा प्रचार आर्यावरततात आहे, तेवढा इतर कोणत्याही 
देशात नाही. काही लोक म्हणतात की, जर्मनीमध्ये संस्कृत विद्येचा खूप प्रचार असून मोक्षमूलर (मॅक्समूलर) 
साहेबांनी संस्कृतचा जेवढा अभ्यास केला आहे, तेवढा इतर कोणीच केलेला नाही. पण या साऱ्या बोलायच्या 
गोधी आहेत. *यस्सिन्देशे दुमो नास्ति तत्रैरण्डो दुमायते ।? म्हणजे ज्या ठिकाणी मोठा वृक्ष 
नसतो तेथे एरंडाचे झाड हाच मोठा वृक्ष समेजला जातो, या म्हणीप्रमाणे युरोप खंडात संस्कृत विद्येचा प्रचार 
झालेला नसल्यामुळे जर्मन लोकांनी व मोक्षमूलर साहेबांनी संस्कृतचे जे धोडेफार अध्ययन केले तेच त्यांना 
फार वाटले. परंतु आर्यावर्ताशी तुलना केल्यास त्यांचे संस्कृतचे ज्ञान अगदीच सामान्य म्हणावे लागेल. मी 
जर्मनीतील एका प्रिन्सिपॉलशी पत्रव्यवहार केला असता मला समजले की, त्या देशात संस्कृमध्ये लिहिलेल्या 
पत्राचा अर्थ समजणारे लोक फारच धोडे आहेत. मोक्षमूलर साहेबांचे संस्कृत साहित्य व त्यांनी केलेली वेदांची 


सत्यार्थप्रकाश २९ महर्षि दयानंद सरस्वती 





बड व्याख्या पाहून माझ्या लक्षात आले की, त्यांनी आर्यावर्तातील लोकांची लिहिलेली टीका वाचून 
काहीतरी थातुरमातुर लिखाण केले आहे. उदाहरणार्थ, 
“युञ्जन्ति न्रध्यमंरूषं चरंन्तं परि त्स्थुषे: । रो चन्ते रोचना दिवि 1 
क.मं.!|सू.६मं.! 
यामंत्रातील 'ब्रप्न' या शब्दाचा अर्ध त्यांनी 'बोडा' असा केला आहे, यापेक्षा सायणाचायांनी केलेला 
'ूर्य' ह्य अर्थ जास्त चांगला आहे. परंतु त्याचा खरा अर्थ “परमात्मा* असा आहे. माझ्या 'क्रग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका* या ग्रंथात यथायोग्य अर्थ पाहून घ्यावा, त्यावरून जर्मनी देशातील आणि मोक्षमूलर साहेब यांचे 
संस्कृत विद्येतील पांडित्य किती आहे हे जाणावे. 
जगामध्ये जेवढ्या विद्या व मत प्रचलित आहेत, त्या सर्वांचे मूळ आर्यावरतातूनच तिकडे गेले आहे. पाहा! 
फ्रान्स देशातील पॅरिस.शहरी राहणारे जॅकोलियट साहेब आपल्या 'बायबल इन इुंडिया' या ग्रंथात लिहितात 
की, ''आर्यांवर्तत हा देश सर्व विद्यांचे माहेरघर आणि चांगल्या गोष्टींचे भांडार आहे. येथूनच सर्व विद्या व मत 
पसरले आहेत.'" ते परमेश्वरास अशी प्रार्धना करतात की, ''हे परमेश्वरा ! पूर्वी आर्यावत्त देशाची जशी उन्नती 
होती तशी तू आमच्या देशाची कर.'' हे एका फ्रेंच पंडिताचे लिखाण त्या ग्रंथात पाहावे. 
याचप्रमाणे दाराशिकोह या राजपुत्राने असेच मत ठामपणे व्यक्त केले होते की, संस्कृत भाषेत जेवढी 
विद्या आहे तेवढी दुसऱ्या कोणत्याही भाषेत नाही त्याने उपनिषदाचे फारसीमध्ये भाषांतर केले आहे. त्या ग्रंथात 
तो लिहितो की, "मी अरबी वगैरे अनेक भाषा शिकलो. परंतु माझ्या मनातील संदेह दूर झाला नाही व मला 
आगंद मिळाला नाही. पंतु जेव्हा मी संस्कृत भाषा शिकलो आणि संस्कृत विद्येचे श्रवण केले तेव्हा मी नि:शंक 
होऊन आनंदित झालो, 
काशीच्या मानमंदिरातील (वेधशाळेतील) शिशुमारचक्र (राशिचक्र किंवा सूर्यमंडळ) पाहा. त्याचे नीट 
रक्षण केले जात नाही. तरीही ते किती उत्तम स्थितीत आहे, त्यावरून आजही खगोलाची कितीतरी माहिती 
मिळते. त्याचे मोडतोड झालेले भाग दुरूस्त करून त्याची योग्य देखभाल ठेवण्याची व्यवस्था जयपूरचे सवाई 
महाराज करतील तर फार चांगले होईल. परंतु अशा या शिरोमणी देशाला महाभारत युद्धाने असा जोरदार धक्का 
दिला की तो अजूनही सावरून पूर्वस्थितीला आला नाही, कारण जेव्हा भाऊच भावाच्या जिवावर ठठतो तेव्हा 


नाश होण्यास काय संदेह ? 
पाखंडी लोकांचे प्रस्थ 

ब्रिनाशकाले जिपरीतबुद्धधिः । चाणक्वीति रण अ. (६।शलो. ५ 

हेकुण्या कवीचे वचन आहे. जेव्हा विनाश होण्याचा काळ जवळ येतो तेव्हा बुद्धि फिरते; आणि विपरीत 
कामे करतात. कोणी त्यांना नीट समजावून सांगू लागला तर ते त्याचा उलटाच अर्ध घेतात आणि कोणी उलट 
सांगू लागला तर त्यांना तो सरळ वाटतो. महाभारतयुद्धात मोठमोठे विद्वान, राजे, महाराजे, क्रषी, महषी मारले 
गेले व पुष्कळपे मेले, तेव्हा विद्या व वेदोक्त धर्म यांचा प्रचार थांबला. लोक र्या, द्रेषव अभिमान एकमेकांत 
करू लागले. जो बलवान होता, त्याने राज्य ताब्यात करून तो राजा बनला. त्यामुळे आर्यावर्त देशाचे खंड खंड 


2122 स 
आययावत्तीय मतांचेखंडन-मंडन २४० अकरावासमुल्लास 





/) 





स लहान राज्ये झाली, तेव्हा द्रिपांतरातील राज्यांची व्यवस्था कोण पाहणार ? जेव्हा ब्राह्मणच 
विद्याविहीन बले, तेव्हा क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अविद्वान बनले असल्यास काय आश्चर्य ? वेदादी शास्त्रांचे 
अरधांसह पठनपाठेन करण्याची परंपराही खंडित झाली. केवळ पोट भरण्यासाठी ब्राह्मण लोक वेदांचे पठन 
करीत राहिले. त्यांनी क्षत्रियादिकांना शिकविली नाही. कारणं जेव्हा अविद्वान लोक गुरू बनले तेव्हा त्यांच्यात 
छल कपट आणि अधर्म वाढीस लागला. ब्राह्मणांनी आपल्या पोटापाण्याची काहीतरी व्यवस्था करावी हा 
विचार केला; म्हणून त्यांनी संगनमत करून ठरविले त्याप्रमाणे ते श्त्रियांदिकांना असाउपदेश करू लागले की, 
'आम्हीचंतुमचेपूजनीव देव आहोत. आमची सेवा केल्याखेरीज तुम्हाला स्वर्ग किंवा मुक्ती मिळणार नाही. जर 
तुम्ही आमची सेवा नकरल तर धोर नरकात पडाल." वैदिक करषीमुरींनी लिहिलेल्या वेदांमध्ये आहेकी, जे 
ज्ञानी, धार्मिक व पवित्र असतात त्यांचे नाव ब्राह्मण. परंतु येथे जर मूर्ख, विषयासक्त, कपटी, लंपट व 
अधार्मिक लोक स्वतःला ब्राह्मण समजून घेऊ लागले. परंतु सास्विक, सत्यवादी वृत्तीच्या, विद्वान व सत्यप्रिय 
आप्तांची लक्षणे या लोकांमध्ये थोडीच आढळणार ? जेव्हा क्षत्रियादी यजमान संस्कृत विद्येला पारखे हाले 
तेव्हा या ब्राह्मणांनी ज्या काही धापा त्यांचेसमोर मारल्या त्या साऱया त्या बिचाऱ्यांनी मानून घेतल्या, त्यामुळे या 
नामधारी ब्राह्मणांचे चांगलेच फावले. त्यांनी आपल्या वाकजालात सवांना अडकवून आपल्या आधीन करून 
घेतले; आणि ते लोकांना सांगू लागले की, “ब्रह्मबाक्यं जनार्दन: 

म्हणजे ब्राह्मणांच्या मुखातून जे काही वचन निघते, ते जणू साक्षात परमेश्वराच्या मुखातूनच निघाले आहे 
असेंसमजावे. जेव्हा ज्ञानाच्या बाबतीत आंधळे (अडाणी) आणि पैशाने खूप श्रीमंत असलेले क्षत्रियादी वरणांचे 
लोक ब्राह्मणांचे चेले बनले तेव्हा ब्राह्मण हे नाव व्यर्थ धारण करणाऱ्यांना विषयरूप उपवनच मिळाले. या. 
जगामध्ये जे काही उत्तमोत्तम आहे ते सार ब्राह्मणांसाठी आहे, असेही त्यांनी जाहीर करून टाकले. त्यासाठी 
गुण-कर्म-स्वभावावर आधारलेली वर्णव्यवस्था मोडून काढून त्यांनी ती जनमाधिष्ठित बनविली आणि मृतका 
संबंधीचे दान यजमानांकडून धेऊ लागले. जसे मनाला येईल तसे ते वागू लागले. येथपर्यंत मजल मारली की, 
"आम्ही भूदेव आहोत. आमची सेवा केल्याखेरीज देवलोक (स्वर्ग) मिळू शकत नाही." त्यांना असे विचारले 
पाहिजे की, ''तुम्ही स्वत: कोणत्या लोकात जाणार आहात ? तुमची कृत्ये तर घोर नरक भोगणारी आहेत. 
तुम्ही तर किडे, कीटाणू पतंगादी बनाल तेव्हा ते करद्ध होऊन म्हणतात, ' आम्ही तुम्हाला शाप दिला तर तुमचा 
नाश होईल. कारण लिहिले आहे की, 'ब्हवद्रोही विनश्यति' म्हणजे जो कोणी ब्राह्मणांचा द्रोह करतो त्याचा 
नाश होतो.” परंतुहै खरे आहे की, पूर्ण वेद विद्या व परमात्मा यांना जाणणारे धर्मात्मे साऱ्या जगाचे उपकारर्ते 
अशा पुरुषांचा जो कोणी द्वेष करील तो अवश्य नष्ट होईल. परंतु जो ब्राह्मण विद्वान नाही, तो ब्राह्मण नाही. 
त्याला ब्राह्मण नाव माही व त्याची सेवाही करू नये. 

(प्रश्न) तर मग आम्ही कोण आहोत? (उत्तर) तुम्ही पोप आहात. 

(प्रश्न) पोप कुणाला म्हणतात ? 

(उत्तर) पोप हा मूळ रोम भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ उत्तम श्रेष्ठ पिता असा आहे. पण आता. 
लबाडी करून इतरांना फसविणारा व आपला स्वार्थ साधणारा इसम पोप म्हटला जातो. 


सत्यार्थ प्रकाश स्४्र महर्षि दयानंद सरस्वती 








(प्रश्न) आम्ही तर ब्राह्मण व साधू आहोत. | आईबाप ब्राह्मण होते आणि आम्ही अमक्या 
साधूचे चेले आहोत. 

(उत्तर) तुम्ही म्हणता ते खरे आहे. परंतु ऐका. केवळ आईबाप ब्राह्मण असल्याने आणि एखाद्या साधूचे 
शिष्यत्व पत्करल्याने कोणाही ब्राह्मण अथवा साधू होऊ शकत नाही. ब्राह्मण आणि साधू हे आपल्या गुण, 
कर्म, स्वभावामुळे व परोपकारी वृत्तीमुळे असतात: असे की, रोमचे पोप आपल्या अनुयायांना ऐकवित आहे. 
की “तुम्ही तुमची पापे आमच्यासमोर प्रकट केलीत तर आम्ही तुम्हांला क्षमा करू. आमची सेवा केल्याशिवाय 
आणि आपच्या आज्ञेशिवाय कोणांही स्वर्गात जाऊ शकत नाही. तुम्हांला स्वर्गात जाणे असेल तर जितके रुपये 
तुम्ही आमचेजवळ जमा कराल तितक्‍या रुपवाची सामग्री तुम्हाला स्वर्गात मिळेल. ' त्यांचे हे बोलणे ऐकून 
अक्कलषाती शून्य आणि भरपूर पैसा अडका असणारे लोक स्वर्गात जाण्याची इच्छा बाळगून पोप महाशयांकडे 
जाऊन त्यांना भरपूर पैसा देत. तेव्हा पोप त्यांना येशू व मेरी यांच्या मूर्ती समोर उभे करून या प्रकारची हुंडी 
लिहून देत असे की, "हे खुदावंत येशू ! ही चिठ्ठी घेऊन येणाऱ्या इसमाने स्वर्गात येण्यासाठी तुझ्या नावाने 
आमच्याकडे लाख रुपये जमा केले आहेत. जेव्हा हा गृहस्थ स्वर्गात येईल तेव्हा तू आपल्या बापाच्या स्वर्गातील 
राज्यामध्ये याला पंचवीस हजार रुपये घरे व बागबगीचे यांसाठी , पंचवीस हजार रुपये नोकरचाकर, वाहने व 
शिकार यांसाठी, पंचवीस हजार रुपये खाणे-पिणे, कपडालत्ता यांसाठी आणि बाकीचे पंचवीस हजार रुपे 
याचे जे कोणी इष्ट मित्र, नातेवाईक वगैरे तेथे असतील त्यांच्या सरबराईसाठी द्यावेत. मग त्या. हुंडीखाली 
आपली सही करून पोप महाराज ती त्या इसमाच्या हातात देत व त्याला सांगत, “तू मरताना ही हुंडी कबरीमध्ये 
तुझ्या उशाशी ठेवण्यास तुझ्या कुटुंबियांना सांगून ठेव, मग तुला नेण्यासाठी जेव्हा देवदूत येतील तेव्हा 
तुझ्याबरोबर ही हुंडो स्वर्गात घेऊन जातील; आणि यात नमूद केल्याप्रमाणे साऱ्या गोष्टी तुला मिळवून 

म्हणजे पाहा ! जणू स्वर्गाचा ठेकाच पोप महाशयांनीच घेतला आहे. जोपर्यंत युरोपात मूर्खता होती 
तोपर्यत तेथे पोप महाराजांची ही लीला चालत राहिली. आता तेथे ज्ञानाचा प्रसार झाल्यामुळे पोपची ही खोटी 
लीला चालत नाही. मात्र अजून ती समूळ नाहीशी झालेली नाही. 

अशाच प्रकारे आयांवरत्तातही जणू पोप महाशयांनी लाखो अवतार धारण करून ती लीला चालविली 
आहे. राजाला व प्रजेला विद्या शिकू न देणे, सतयुरुषांचा सत्संग बडू न देणे, रात्रंदिवस भ्रमात ठेवणे यांखेरीज 
दुपरे कोणतेच काम येथील पोप म्हणजे ब्राह्मण व साधू करीत नाहीत. मातर येथे ही गोष्ट लक्षात ठेवावी की जे 
लोक छल कपटादी लबाडी व फसवाफसवीचा व्यवहार कापतात, त्यांनाच पोप म्हटले आहे. त्यांच्यापैकी जे 
कोणी धर्मनिष्ठ, विद्वान व परोपकारी आहेत ते खरे ब्राह्मण व साधू आहेत. 

म्हणून लोकांना फसवून आपला स्वार्थ साधणाऱ्या लबाड व कपटी लोकांनाच पोप असे संबोधणे 
आणि उत्तम पुरुषांचा ब्राह्मण व साधू म्हणून स्वीकार करणे हेच उचित होय. पाहा ! जर या देशात उत्तम ब्राह्मण 
वसांधू नसते तर वेदादी सत्यशास््रांच्या ग्रंथांचे स्वरांसह पठन-पाठन करून त्यांचे रक्षण कोणी केले असते ? 
आणि जैन, मुसलमान, ख्रिस्ती वगैरे लोकांच्या जाळ्यात अंडकण्यापासून आर्यांचा बचाव करून वेदादी 
सत्यशासत्राविषयी प्रेम बाळगणाऱ्या लोकांना वरणश्रिम व्यवस्थेद्वारे कावम ठेवण्याचे काम ब्राह्मण आणि 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्थर अकरावासगुल्लास 
» 








विन केले असते. 'विषादप्यमृतं ग्राह्मम (उ. २/ २३९) म्हणजे विषामधूनही अमृत ग्रहण 
करावे, त्याप्रमाणे येथील ब्राह्मणांच्या व साधूंच्या या पोषगिरोमुळे का होईना, आर्यलोक जैन वगेरे पंथांपासून 
दूर राहिले. जणू ते विषातून निघालेले अमृतच होते. 
जेव्हा यजमान विद्याविहीन बनले तेव्हा धातुरमातुर मंत्रपाठ करणारे धमेंडखोर बनले. अशा साऱ्या 
लोकांनी आपसात संगनमत करून राजा वगेरे वरिष्ठ लोकांना सांगितले की, “ ब्राह्मण व साधू हे अदप्ड्य 
आहेत “ब्राह्मणो न हन्तव्य:' “साधुर्न हन्तव्य:? यासारखी जी वचने खऱ्या ब्राह्मण व खऱ्या 
साधूसाठी होती परंतु पोपगिरी करणारांनी हे वचन आपल्यासाठीच आहे असे म्हटले. अशीच खोटी वचने 
असणारे ग्रंथ या लोकांनी क्रबिमुनींच्या नावांनी रचले, क्रषिच्या नागाने ऐकवित राहिले. त्या प्रतिष्ठित क्रपी- 
महर्षींची नावे वापरून आपल्यावरील शिक्षा हटविली आणि मग ते स्वैराचार करू लागले. त्यांनी असे काही 
कडक नियम बनविले की, या पोपांच्या आज्ञेशिवाय लोकांना झोपणे, उठणे, बसणे, जाणे, वेणे, खाणे, पिणे 
इत्यादी गोष्टीही करणे कठीण ह्लाले. राजे लोकांच्या मनात या भारतीय पोपांनी असे ठसविले. की, ब्राह्मण ब 
साधू यांनी वाटेल ते केले तरी त्यांना शिक्षा होऊ नये; एवढेच नव्हे तर त्यांना शिक्षा करण्याचा विचारही मनात 
आणता कामा गये. 
जेव्हा लोक असे मूर्ख बनले तेव्हा हे पोप मनास येतील त्या गोष्टी करू लागले व इतरांकडून करवून घेऊ 
लागले. हा परिस्थितीत झालेला बिघाड महाभारत युद्धाच्या आधी एक हजार वर्षांपासून झाला होता. कारण 
त्या काळी चांगले क्रपी- मुनी होते. तरी पण आळप, प्रमाद, र्या, द्रेष यांचे थोडे फार अंकुरही फुटू लागले. 
होतेते वाढत वाढत मोठे झाले. जेव्हा सदुपदेश कमी होत गेला तसतसे आर्यावर्तात अज्ञान पसरू लागले आणि 
लोक आपसात भांडू-लढू लागले. कारण, 

उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धि: । इतरथान्धपरम्परा ।॥ ताळ. अ. ३। प. ७०.४ 
जेव्हा उत्तमोत्तम उपदेशक विद्यमान असतात तेव्हा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सिद्ध होतात. परंतु जेव्हा 
चांगले उपदेशक व श्रोते नसतात तेव्हा अंध परंपरा चालू होते. परंतु जेव्हा सत्युरुष उत्पन्न होऊन सदर्माचा 
उपदेश करतात, तेव्हा अंध परंपरा नष्ट होऊन सत्याचा प्रकाश होतो. 


बाममार्ग समीक्षा 

पुन: ते पोप लोक आपली व आपल्या चरणांची पूजा करवून घेऊ लागले आणि सांगू लागले की, 
*“यातच तुमचे कल्याण आहे. '" जेव्हा लोक मनाने त्यांचे गुलाम बनले तेव्हा पोप विषयसेवनात दंग झाले ते 
जणू धनगर, मेंढपाळाप्रमाणे होऊन खोटे गुरू बनले आणि लोक घेले बनले. लोकांमधून विद्या, बळ, बुद्धी, 
पराक्रम, शोर्य, वीरता इत्यादी सद्गुण नष्ट होऊ लागले. जंतर विषयासक्त होऊन लपून छपून मांसाशन व 
मद्यपान करू लागले. मग त्यातूनच एक वाममार्ग उत्पन्न झाला. 'शिव उवाच', 'पार्वत्युवाच', 'भैरव उवाच' 
यांसारखे मंत्र तयार करून त्याचे नाव तंत्र ठेवले. त्या ग्रंथामध्ये अशा विचित्र गोष्टी लिहिलेल्या आढळतात त्या 
याप्रमाणे :- रि 


जायील ककल अल पा 


सत्यार्थ प्रकाश र्ड्डे महर्षिदयानंद सरस्वती 








प्रवृत्त भैरवीचक्रे सर्वे बर्णा द्विजातय: । 0. याख्या 

निवृत्ते भैरबीचक्रे सर्वे वर्णा: पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२॥ कालात्तादि 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावतत्पतति भूतले । 

पुनरुत्थाय बै पीत्वा पुनर्जन्म न जिद्यते ॥॥३॥ कुलाणव तत्र अ ८) ऱलो. ९६ 

मातृयोनीं परित्यज्य बिहरेत्‌ सर्वयोनिषु ॥४॥ कुलार्णव तत अ. ७! लो. (०० 

बेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इत | 

एकैब शाम्भबी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥५॥ शान संकलगी तल 

या धमेंडखोर पोपांची ही लीला पाहिली. या वाममार्गी लोकांनी वेदांविरुद्ध व महान अधार्मिक 
गोष्टीनाच श्रेष्ठ ठरविले आहे. मद्य, मांस, मासळी, मुद्रा पुऱ्या, कचोऱ्या सेवन व पाचवे मैथुन म्हणजे सर्व पुरुष 
शिव व सर्व स्त्रिया पार्वती असे मामून आणि “अहं थैरवस्त्जं भैरवी ह्याजयोरस्तु सक्म: ?। 
कुलार्णव तन उल्लास ८-९७, १०२ 

मी भैख असून तू भैरी आहेस. आपणा दोघांचा संगम होवो. हा असंबद्ध मंत्रम्हणून कोणत्याही पुरुषाने 
कोणत्याही श्रौशी समागम केला असता त्यात काही दोष नाही, असे हे वाममार्गी समजतात. ज्या स्रिया मासिक 
पाळी वगेरे कारणांनी अस्पर्श समजल्या जातात त्यांना हे वाममार्गी लोक अत्यंत पवित्र मानतात. शास्त्रांनी 
रजस्वला वगैरे स्रियांना स्पर्श करणे निषिद्ध ठरविले आहे. परंतु त्यांना या वाममार्गी लोकांनी अत्यंत पवित्र 
मानले आहे. ऐका त्यांचा अंटसंट एलोक :- 

रजस्वला पुष्करं तीर्थ, चाण्डाली तु स्वयं काशी | 

चर्मकारी प्रयाग: स्याद्रजकी मथुरा मता ॥ 

अयोध्या पुक्कसी 'प्रोक्ता ॥ रयामल तंत्र इत्यादी. 

याचा अर्थ असा :- रजस्वला स्रीशी समागम करण्याने जणू पुष्करतीर्थातील स्नान, चांडालीशी समागम 
केल्याने काशी यात्रा, चांभारणीशी संभोग केल्याने प्रयागस्नान, धोबीणीशी संग केल्याने मधुरेची यात्रा आणि 
वेश्‍्येशी समागम केल्याने अयोध्येची यात्रा केली. दारूला 'तीर्थ', मांसाला 'शुद्धी' आणि 'पुष्प', मासळीला 
'तृतीया' किंवा 'जलभोपळा', मु्रेला 'चतुर्धी' आणिमैथुनाला 'पंचमी' अशी नावे ठेवली आहेत. इतरांना 
कळूनये म्हणून त्यांनी ह अशी नावे ठेवलीत. त्यांची आपली गावे-कौल (कमळ), आर्द्र (दयाळू), वीर, 
शांभव (शंभूचे उपासक), गण वगैरे ठेवली आहेत आणि जे वाममार्गी मतात नाहीत त्यांना ते 'कंटक', 
'बिमुख', 'शुष्कपशू" (मरतुकडी जनावरे) इत्यादी नावे देतात. ते म्हणतात की “जेव्हा भैरवीचक्र पुरू होते 
तेव्हा त्यामध्ये ब्राह्मणांपासून चांडाळांपर्यंत सारेच द्विज होतात; आणि जेव्हा ते भैरवीचक्रातून वेगळे होतात 
तेव्हा आपापल्या मूळ वर्णाचे होतात." 

वाममार्गी लोक जमिनीवर किंवा पाट्यावर बिंदू, त्रिकोण, चतुष्कोण किंवा वर्तुळ काढून भैरवीचक्रात 
त्यावर दारूने भरलेली धागर ठेवून तिची पूजा करतात. मग ते असा मंत्र म्हणतात, “ब्रह्मशापं विमोचध!” हे 
मद्या तू ब्रह्मा आदींच्या शापापासून रहित हो. वाममार्गी ्रीपुरुष एखाद्या गुप्त ठिकाणी जमतात: तेथे ते 
वाममार्गी लोकांशिवाय इतर कोणाला येऊ देत नाहीत. मग एका स्रीला नागवी करून तिची पूजा करतात व 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्श्डॅ अकरावासमुल्लास 








एका पुरुषाला नल करून तरिया त्याची पूजा करतात. त्यानंतर खरी त्याची स्वतःची माता अथवा. दुसऱ्याची 
पल्ली, कन्या, आई, बहीण, सून यांपैकी कोणी का असेना येतात. त्यानंतर एका भांड्यात दारु आणि एका 
परातीत मांसाचे तुकडे, बडे ठेवतात. मग त्यांचा आचार्य ते मद्यपात्र हातात घेऊन 'भैरतोहम 'शिवो६हम्‌'- 
-पी भैरव आहे, मी शिव आहे असे म्हणतो आणि मद्यपान करतो. त्यानंतर त्या उष्ट्या पात्राने सगळेजण 
प्रितात. त्यानंतर एखाद्या श्रीला किंवा वेश्येला किंवा पुरुषाला नम करून त्याच्या हातात तलवार देतात मग 
त्नीला देवी व पुरुषाला महादेव असे समजतात. मग त्यांच्या जननेद्रियांची पूजा करून त्या देवीला किंवा 
शिवाला मद्य पाजतात आणि त्याच उष्ट्या पात्रातून सर्वजण एकेक पेलाभर दारू पितात. याच क्रमाने वारंवार 
मद्यप्राशन करून ते पुरे झिंगतात मग ती कुणाचीही बहीण, मुलगी किंवा आई असली तरी आणि मनास येईल 
त्या ख्रीशी कुकर्म करतात. कधी-कधी त्या नशेत ते एकमेकांशी 'जोड्यांनी, लाधा-बुक्यांनी मारामारी करतात 
वकमेकांच्या झिंज्या उपटतात. काही जणांना तेथेच वांत्या होतात. त्यांच्यापैकी जो मोठ्या पदाला पोचलेला. 
अधोरी म्हणजे सिद्ध पुरुष असतो तो पडलेली उल्टी खातो. अशी त्यांच्या त्या सर्वात मोठ्या सिद्धाची 
गोष्ट आहे. 


जो दौक्षिताच्या म्हणजे कलालाच्या घरी जाऊन बाटल्यांवर बाटल्या दारू ढोसतो. वेश्येच्या धत जाऊन 
तिच्याशी संभोग करून झोपतो आणि ही सारी दुष्कृत्ये करण्यामध्ये निर्लज्ज, नि:शंक असतो तोच वाममार्गी 
लोकांमध्ये चक्रवर्ती राजाप्रमाणे सवश्रे्ठ समजला जातो. अर्थात त्यांच्यात जो अत्यंत दुराचारी असेल तोच सर्व 
श्रेष्ठ आणि जो वाईट कामांना भितो तो लहान असतो. कारण, 

 पाशमुक्तः सदा शिख: ॥ त्रागतंकलनी तंत्र! एलो. ४३ 

त्यांच्या तंत्रामध्ये असे आहे की, लोकलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा इत्यादी पाशांनी जो बांधलेला 
असतो तो जीव आणि जो निर्लज्ज बनून दुराचार करतो तोच सदाशिव आहे. 

उडौस तंत्र इत्यादीमध्ये एक प्रयोग नमूद केलेला आहे. की :- एका घरामध्ये चारही बाजूंना खोल्या 
असाव्यात. त्या खोल्यांमध्ये मद्याच्या बाटल्या भरून ठेवाव्यात. एका खोलीत जाऊन दारूची बाटली प्यावी. 
तेथून दुसऱ्या खोलीत जाऊन तेथील एक बाटली प्यावी. मग तिसऱ्या खोलीत जाऊन तेथील एक बाटली प्यावी 
चौथ्या खोलीत जावे. अशा प्रकारे उभ्या उभ्या दारू पीत जावे. एखाद्या काठीप्रमाणे जमिनीवर कोसळेपर्यंत 
एका मागून एका खोलीत जाऊन दारू प्यावी. नशा उतरल्यावर पुन: असेच धराशायी होईपर्यंत मद्यपान करावे. 
तिसऱ्यांदा असे मद्यपान करून जो उठतो त्याला पुनर्जन्म घ्यावा लागत नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की, अशा 
माणसांना पुन: मनुष्य जन्म मिळणेच कठिण आहे. त्यांना मेल्यानंतर एखाद्या नौच योनीत दीर्घ काळपर्यंत 
खितपत पडावे लागेल. 

वाममार्गी लोकांच्या तंत्रगंथामध्ये असा नियम आहे की, एक आई सोडून कोणतीही श्रीला वर्ज्य समजू 
जये. मग तौ, स्वतःची मुलगी अथवा बहीण का असेना तरी तिच्याशी संभोग केला पाहिजे. या वाममार्गी 
लोकांच्या दहा महाविद्या प्रसिद्ध आहेत. त्यांपैकी एक मातंगी विद्यावाला म्हणतो की “मातरमपि न 


0>०००0 एकया लके “क आडिळकडाितिकीिह ५80” शिकणार 
सत्यार्थ प्रकाश २४५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








त्यजेत्‌।? म्हणजे आईलाही समागम केल्याशिवाय सोडू नये आणि स्री पुरुष समागमाच्या वेळी 'आम्हाला 
सिद्धी प्राप्षहोबो' असा मंत्र जपतात. असे वेडेव महामूर्ख माणसे जगामध्ये फारच कमी असतील !! जो माणूस 
असत्याचरण करू इच्छितो तो सत्याची निंदा अवश्य करणारच. वाममार्गी काय म्हणतात पाहा ! वेद, शास्त्रे व 
पुराणे ही सारी सामान्य वेश्यांसारखी आहेत. परंतु ही शांभवी वाममार्गी मुद्रा मात्र गुपत कुळाच्या स्री सारखी 
आहे. अशा या लोकांनी वेद विरुद्ध आपले मत स्थापन केले. कालांतराने त्यांचे हे मत खूप प्रसिद्ध झाले. तेव्हा 
त्यांनी मा्यासयाबीतीशकत ताल राका मड ताता का 
ं सुरा पितरेत। प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्‌ ॥ मनु. अ: ५) इलो. २५ 

बैैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ॥१॥ मु. अ. ५) ऱलो. ५६ 

*'सो्रामणी यज्ञात मद्य प्राशन करावे.'' याचा अर्थ तर असा आहे की, सोत्रामणी यज्ञामध्ये सोमरस 
म्हणजे सोमवल्लीचा स्स प्यावा. "्ोक्षित म्हणजे यज्ञात मांसाचे भक्षण करण्यात दोष नाही.'' अशा नीचपणाच्या 
गोष्टी या वाममार्गीयांनी चालविल्या आहेत. त्यांना असे विचारले पाहिजे की, वैदिकी (यज्ञातील) हिंसा ही जर 
हिंसा नसेल तर तुम्हांला व तुमच्या कुटुंबाला मारून होम केला तर काय हरकत आहे? ॥!॥! _ 

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। 

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥२॥ गनु.अ. १) इलो. ५६ 

*'मांस भक्षण करणे, दारू पिणे, पर्स्नी गमन करणे यात मुळीच दोष नाही,'' असे म्हणणे हा निव्वळ 
पोरकटपणा आहे. कारण प्राण्यांना दु:ख दिल्याशिवाय मांस प्राप्त होत नाही; आणि कसलाही अपराध नसताना 
एखाद्याला दुःख देणे हे धर्माचे काम नाही. मद्यपान हे तर सर्वधा निषिद्ध आहे. कारण वाममार्गी लोकांच्या 
गरंथांखेरीज इतर कोणत्याही ग्रंथात मद्यपान नाही. परंतु त्याचा सर्वत्र निषेध केलेला आहे. तसेच विवाहापूर्व 
समागम करण्यात दोष आहे पण याला निर्दोष समजणारा दोषी आहे. ॥२॥ 

अशा प्रकारची वचने क्रषींच्या ग्रंथांमध्ये घुसडून कितीतरी क्रषी-मुनींच्या नावाने ग्रंथ रचून गोमेध, 
अश्वमेध नावांचे यज्ञही करविले जाऊ लागते. या पशंना मारून त्यांची आहती होमामध्ये दिल्यास यजमान व पशू 
यांना स्वर्ग मिळतो असे या लोकांनी जाहीर केले. वस्तुत: ब्राह्मणार्‍ंधांमध्ये अश्रमेध, गोमेध, नरमेध इत्यादी जे 
शब्द येतात त्यांचा खरा अर्थच त्यांना समजलेला नाही. त्यांना तो समजला असता तर त्यांनी असा अर्थाचा 
अनर्ध कशाला केला असता ? 

(प्रश्न) अश्वमेध, गोमेध, नरमेध वगेरे शब्दांचा अर्थ काव आहे? 

(उत्तर) त्यांचा अर्ध असा आहेकी, 

राष्टंजा अश्वमेध: । एत. प्रपा. (३।ब्रा. (| कं. ६!व. ३ 

अन्न ६हि गौ: । शत: प्रपा. ४ त्रा. 9 कं. ! व. २५ 

अग्निर्वा अश्च: । शत. प्रपा. ३|ब्रा. ६। क. २१. ५ 

आज्ययं मेघ: । शत. रप. (३ ब्रा. कं. ६व. २ 

घोडा, गाय वगैरे पशूंना अधवा माणसाला मारून त्यांचा होम करवा असे कोठेही लिहिलेले नाही. केवळ 
वाममार्गी लोकांच्या ग्रंथामध्ये असा अनर्थ लिहिला आहे. परंतु ही गोष्टही दाममार्गीयांनी सुरू केली. आपली 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्श्द अकरावासमुल्लास' 





मना मरते वैदिक ग्रंथांमध्ये घुसडून दिली आहेत. असे पाहा ! शतपथ ब्राह्मण वा ग्रंथांत असे सांगितले आहे की, 
“पाजाने न्यावाने ब धर्माने प्रजेचे पालन करणे, विद्याचे दान करणारा यजमान आणि अभिमध्ये तूपाने होम 
करणे हा अश्वमेध यज्ञ आहे. अन्न, इंद्रिये, किरण, पृथ्वी इत्यादी पवित्र ठेवणे हा गोमेध यज्ञ होय. मनुष्य 
मेल्यानंतर त्याच्या शरीराचे विधिपूर्वक दहन करणे याला नरमेध यज्ञ म्हटला जातो.'" 

(प्रश्न) यज्ञ करणारे असे म्हणतात की, यज्ञ केल्याने यजमान व पशु स्वर्गाला जातात. होम केल्यानंतर मृत 
पशूला पुन: जिवंत करीत असत, हे सारे खरे आहे काय ? 

(उत्तर) नाही. यज्ञ करणारा यजमान व यज्ञात बळी दिला जाणारा पशुहे स्वर्गाला जातात असे म्हणणाऱ्यास 
मारून, होमामध्ये त्याची आहुती देऊन त्याला स्वर्गात पाठविले पाहिजे किंवा त्याचे प्रिय माता-पिता, पल्ली, 
पुत्रइत्यादिकांना मारून होमामध्ये त्यांची आहुती देऊन त्यांना स्वर्गाला का पाठवीत नाहीत ? किंवा होमकुंडातून 
पुनः जिवंत का करीत नाहीत ? 

(प्रश्न) जेव्हा लोक यज्ञ करतात तेव्हा वेदांतील मंत्र म्हणतात. ते मंत्र वेदांमध्ये नसते तर यज्ञामध्ये त्यांनी 
ते कसे म्हटले असते ? 

(उत्तर) मंत्र म्हणण्यापासून कोणी कोणाला अडवू शकत नाही, कारणमंत्र हा एक शब्द आहे. परंतु 
त्याचा अर्ध असा नव्हे की पशुला मारून हवन करावे, “अग्नये स्वाहा? इत्यादी मंत्राचा अर्ध असा की, 
अलीमध्ये तूप वगैरे परोटिक पदाथांचे हवन केल्याने वायु, वट, जल यांची शुद्धी होऊन जगाला उपकारक 
होतात. परंतु हा सत्य अर्थ त्या मूढांना कप्पा कळणार ? कारण जे स्वार्थ बुद्धि लोक त्यांच्या स्वाधाखिरीज दुसरे 
काही जाणत नाही व मान्य करीत नाहीत. 

जेव्हा लोकांनी या पोपांचा हा अनाचार पाहिला आणि मृत व्यक्तीचे श्राद, तर्पण वगैरे गोष्टी पाहिल्या 
तेव्हा वेदादी शा्तरांचे निंदक असे महाभयंकर जैन व बौद्ध पंध उदयाला आले. असे ऐकले की, आपल्या देशात 
गोरखपूरचा एक राजा होता. त्याच्याकडून या पोपांनी एक यज्ञ करविला. त्याच्या प्रिव राणीचा घोड्याशी 
समागम करविल्याने ती मेली. यामुळे राजाला वैराग्य प्राप्त झाले; आणि तो आपल्या मुलाला राज्यावर बसवून 
स्वत: साधू बनला आणि या पोपांचे बिंग फोडू लागला. याचा परिणाम होऊन जैन किंवा बौद्ध पंथाच्या शाखा 
चार्वाक व आभाणक या नावांनी प्रचलित झाल्या. त्यांनी अशा प्रकारचे शलोक बनविले आहेत:- 

स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
'यजमानेन तन्न कथं न हिस्यते ॥१॥ मवदर्शससंपरह, चार्वाकमत-प्रकण 

पशूला मारून अमीमध्ये त्याचे हवन केल्याने तो पशू स्वर्गाला जात असेल तर यजमान आपल्या 
बापाला वगेरे मारून त्यांना स्वर्गात का पाठवीत नाहीत ? ॥!॥ 

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तूप्तिकारणम्‌। 

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥।२॥ स्वंदरशसंगरह, वार्वाकमत-प्रकण 

श्राद्ध व तर्पण केल्याने मेलेल्या माणसांची तृप्ती होत असेल तर परदेशी जाणाऱ्या माणसांनी वाटखर्च व 
खाण्यापिण्यासाठी बरोबर पैसे त्यांना देणे निरर्थकच आहे. ॥२॥ 

कारण जर मेलेल्या माणसाला श्राद्ध व तर्पण केल्याने अन्न-पाणी मिळते तर परदेशी जाणाऱ्या अथवा 


सत्यार्थप्रकाश २४७ महर्षि दयानंद सरस्वती 














-- जाणाऱ्या माणसाला त्याच्या घरच्या लोकांनी त्याच्या नावाने जेवणाचे पानं वाढून ठेवलें व लोटा भरून 
पाणी ठेवले तर, ते त्याला का मिळत नाही ? परदेशी राहणाऱ्या किंवा दहा हातावर दूर बसलेल्या माणसाला 
त्याच्या नावाने दिलेले पोहचत नाही तर मेलेल्या व्यक्तीपर्यंत ते कोणत्याही प्रकारे पोहचू शकत नाही. अशा 
प्रकारचा चार्वाकाचा युक्तीयुक्त उपदेश ऐकून लोक मानू लागलें आणि त्यांचे मत वाढू लागले. 
जेव्हा पुष्कळपे राजे व जमीनदार या पंथांचे अनुयायी बनले, तेव्हा वधाकधित पोप सुद्धा घबाड प्रापरिसाठीही 
तिकडे वळले. ते ज्ञट्कन जैन वगले. जैमांमध्येही वेगळ्या प्रकारच्या पोपलीला खूप आहेत. त्या बाराव्या 
सपुल्लासात विस्ताराने लिहिणार आहोत. अनेकांनी त्या पंथाचा स्वीकार केला. परु डोंगराळ प्रदेशांतील, 
काशी, कनोज पश्चिम व दक्षिण भारतातील लोकांनी जैन पंथाचा स्वीकार केला माही. त्या जैनांना वेदांचा अर्ध 
कळलानसून ते बाहेरच्या पोप लीलांच्या प्रांत गोष्टी वेदसमंत समजून बेदांची निंदा करू लागले. त्यामुळे वेदांचे 
अध्ययन-अध्यापन, यज्ञोपवीतादी संस्कार व ब्रह्मचर्यादी नियम यांचा हास होऊ लागला. त्यांनी वेदादिकांचे 
जेथे जेवढे ग्रंथ मिळाले ते नष्टकेले. त्यांनी आर्यांवर राजसत्ता चालवून त्यांना दु:ख दिले.जेव्हा त्यांना भय उरले 
नाही तेव्हा त्यांनी आपल्या पंथातील गृहस्थ व साधू यांची प्रतिष्ठा व वेदमार्गी लोकांचा अपमान करण्यास 
पुरुवात केली व छळही करीत राहिले आणि जैन लोक स्वत: मात्र युखात चैनीत अभिमानाने फुलून राहू 
लागले, करपभदेवापासून महावीरापर्यंत आपल्या तीर्थकरांच्या मोठमोठ्या पाषाणाच्या मूर्ती बनवून ते त्यांची 
पूजा करू लागले. अर्थात पाषाणादी मूरतिपूजेची मूळ प्रथा जैनांपासून सुरू झाली. परमे श्वराला मानणे गौण 
झाले आणि मूर्तीपूजेमध्ये लागले. असे हे जैनांचे राज्य आर्यावरत्तात तीनशे वर्षे चालले. या काळात 
वेदार्थज्ञानापासून लोक शून्य झाले. ह्या गोष्टीस अनुमानाने अडीच हजार वर्षे झाले असावेत. 
श्री शंकराचार्यांचे कार्य 
सुमारे २,२०० वर्षांपूर्वी द्रविड देशातील एका ब्राह्मण कुलोत्पन्न एक शंकराचार्य ब्रह्मचर्य्रताचे पालन 
कून व्याकरणादी सर्व शात्राचे अध्ययन करून विचार करू लागले की, 'अरेर ! सत्य, आस्तिक वेदमत सुटणे 
आणि जेन नास्तिक मत प्रचलत होणे ही अत्यंत हानिकारक गोष्ट आहे. कसेही करून हे हटविले पाहिजे.' 
शंकराचायांनी शास्त्राचे अध्ययन तर केलेले होतेच; परं व वी अभ्यासकेला होता आणि 
त्यांचा युक्तिवादही प्रबळ होता. त्यांनी विचार केला की जेनपंधाला कशारीतीने हटवावे ? उपदेश व शात्रार्ध 
यांमुळे हे हटविले जाईल असा विचार करून ते उज्जविनी नगरीत आले. त्यावेळी तेथे सुधन्वा नावाचा राजा 
होता, ज्याने जैनांचे ग्रंथ आणि थोडेफार संस्कृत ग्रंथही वाचले होते तेथे जाऊन शंकराचार्य वेदांचा ठपदेश करू 
लागले. राजाला भेटून ते त्याला म्हणाले, 'आपण संस्कृतचे आणि जैनांचेही ग्रंथ वाचले आहेत; आणि स्वत: 
जैनपंथाचा स्वीकार करता आहात म्हणून मी आपल्याला सांगतो आहे की, आपण माझा जैन पंडितांशी 
शास्त्रार्थ घडवून आणा. त्यामध्ये अशी अट राहील की, जो शात्ररार्थात पराभूत होईल त्याने जिंकणाऱ्याच्या 
मताचा स्वीकार करावा. एवढेच नव्हेतर तुम्ही सुद्धा स्वत:ही विजयी मताचा स्वीकार करावा.' 
सुधन्वा राजा जैन मतात होते तथापि त्यांनी संस्कृत ग्रंथ वाचलेले असल्याने त्याच्या बुद्धीमध्ये थोडा फार 
ज्ञानाचा प्रकाश होता. त्यामुळे त्याच्या मनात पराकोटीचे पशुत्व भरलेले नव्हते. कारण जो विद्वान असतो तो 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्श्ट अकरावासमुल्लास 





सत्यासत्याची पारख करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करतो. युधन्वा राजाला जोपर्यंत कोणी मोठा 
विद्वान उपदेशक भेटला नव्हता तोपर्यत ते संदेहात होते की वैदिक धर्म व जैन मतांपैकी कोणते खरे व कोणते 
खोटे आहे ? शंकराचार्यांचे हे बोलणे ऐकून त्याला खूप आनंद झाला; आणि तो म्हणाला, 'शास्रार्थ घडवून 
आणून आम्ही सत्यासत्याचा निर्णव अवश्य करून घेळ.' त्याप्रमाणे जैन पंडितांना दूरवरून बोलावून आणण्यात 
आले आणि शास्रार्थाची सभा केली. 

त्या वादविवादामध्ये शंकराचार्य वैदिकमत व जैन विद्वान वेदांविरुद्ध मतांचे होते. अर्थात शंकराचायांचा 
पक्ष वैदिक-मताचे मंडन व जैनमताचे खंडन करणारा व जैन पंडित आपल्या मताचे मंडन व वेदांचे खंडन करणार 
होते. हा शास्त्रार्थ कित्येक दिवस चालला. जैनांचे असे मत होते की, सृष्टीचा कर्ता अनादी ईश्वर वौरे कोणीही 
नाही, हे जग ब जीव अनादी आहेत. या दोघांची उत्पत्ति आणि नाश कधीच होत नाही. याठलट शंकराचार्यांचे 
असे मत होते की, अनादी सिद्ध परमात्मा हाच जगाचा कर्ता आहे. हे जग व जीव मिथ्या आहेत. कारण त्या 
परमेश्वराने आपल्या मायेने हे विश्च बनविले आहे. तोच त्याचे धारण करतो व प्रलय करतो आणि हे जीव व जा 
हे स्वप्नवत आहे. परमेश्वर स्वत:च सर्वरूप बनून लीला करीत आहे. 

ह्ाशाश्रार्ध बरेच दिवस चालत राहिला. परंतु अखेर युक्तिवाद व पुरावे यामुळे जैनमत टिकाव धरू शकले 
नाही व शंकराचार्यांचे मत अखंडीत राहिले. तेव्हा त्या जैन पंढितांनी व सुधन्वा राजाने वैदिक-मताचा स्वीकार 
केला व जैन मत सोडले यामुळे खूप खळबळ माजली. तेव्हा सुधन्वा राजाने आपल्या अनेक इृष्टमित्र राजांना 
कळवून जागोजागी शंकराचायांशी शास्त्रार्थ घडवून आणला. परंतु जैनमताचा पराजय सतत होत गेला. 

यानंतर सुधन्वादी राजांनी शंकराचायांना साऱ्या आर्यांवत्तात भ्रमण काता यावे अशी व्यवस्था केली 
आणित्यांच्या रक्षणासाठी नोकरचाकरही दिले. त्या वेळेपासून आर्याव्तांत सवांचे यज्ञोपवीत संस्कार होऊ 
लागले आणि वेदांचे अध्ययन-अध्यापन सुरू झाले. शंकराचार्यांनी दहा वर्षांपर्यंत आर्याव्तात सर्वत्र फिरून 
जैनमताचे खंडन व वेदांचे मंडन केले. ज्या भग्न जैन मूर्ती आज प्राप्त होतात त्या शंकराचार्यांच्या काळी 
जैनपंथाचा त्याग करणाऱ्या लोकांनी ध्वंसित केल्या होत्या. शंकराचायांच्या वेळी ज्या भम केल्या होत्या व 
ज्या अखंडीत मूर्ति होत्या त्यांना जैनांनी 'भूमित गाडून टाकल्या होत्या कारण त्यांचा नाश केला जाऊ नये. त्या 
आजही भूमितून निघत आहेत ज्याच्यामध्ये काही अखंडित मूर्तीही सापडतात. 

शंकराचायांपूर्वी शेवमताचाही धोडासा प्रचार होता. त्याचे सुद्धा खंडन शंकराचार्यांनी केले. वाममार्गाचिही 
खंडन केले. त्या काळी या देशात विपुल धन होते व देशभक्तीही होती. जैनांची मंदिरे शंकराचार्य व सुधन्वा राजा 
यांनी उध्वस्त केली नव्हती. कारण त्या ठिकाणी वेदादिशास्त्रांच्या पाठशाळा स्थापन करण्याची त्यांची इच्छा 
होती. अशा प्रकारे वैदिकमताची पुन: स्थापना झाली आणि वेदविद्येचा प्रचार करण्याचा बिचार चालू झाला. 
इतक्यात दोन कपटी जैन मुनि शंकराचायांजवळ आले. ते आतून कडर जैन होते. परंतु ते कपटी मुनि होते. 
शंकराचार्य त्यांच्यावर अत्यंत प्रसत्र होते. त्या दोघांनी संधी साधून कपटाने शंकराचावांना अशी एक विषारी 
वस्तू खाऊ घातली की, तिच्यामुळे आचायांची भूक मंदावली आणि त्यांच्या अंगावर फोड उठले. सहा 
महिन्यांच्या आत आचारयांचे देहावसान झाले आणि सारे आर्य निरुत्साहित झाले. त्यामुळे वेदविद्येचा जो प्रचार 
होणार होता तो होऊ शकला नाही. 


सत्यार्थ प्रकाश २४९ महर्षिदयानंद सरस्वती 








शंकराचायांनी शारीरभाष्य आदी जैनमताचे खंडन करणारे जे ग्रंथ लिहून ठेवले होते, त्यांचा प्रचार 
आचारयांचे शिष्य करू लागले. जैन मताच्या खंडनासाठी आचारवानी ब्रह्म सत्य, जग मिथ्या आणि जीव ब्रह्म 
यांची एकता कथन केली होती त्यालाच वेदमत समजून त्याचा उपदेश करू लागले. आचायांनी दक्षिणेस शंगेरी, 
पूर्वेस भुगोवर्धन, उत्तरेस जोशीमठ व पश्चिमेस द्वारकेला शारदा मठ, स्थापना करून त्यांचे शिष्य या मठांचे महंत 
बनून श्रीमंत झाले व चैन करू लागले. कारण शंकराचार्यांंतर त्याच्या शिष्यांना खूप मान मान्यता होत होती. 

येथे हे विचारले पाहिजे की, जीव व ब्रह्म यांचे ऐक्य आणि जग मिथ्या हे जे शंकराचार्यांचे वैदक्तिक मत 
होते तर ते बरोबर नव्हते. परंतु जैनमताच्या खंडनासाठी त्यांनी हे मत मांडले असेल तर काही अंशी का होईना 
ते चांगले झाले. 

नवीन वेदान्ती लोकांचे मत असे आहे :- 

अद्वैतवाद समीक्षा 

(प्रश्न) जग स्वप्नवत आहे. जसा दोगेमध्ये सापाचा, शिंपल्यामध्ये चांदीचा, मृगजळामध्ये पाण्याचा भास 
होतो तसे किंवा गंधर्वनगर आणि इंद्रजाल याप्रमाणे हे बिश्च मिथ्या असून एक ब्रह्म हेच सत्य आहे. 

(सिद्धान्ती) तुम्ही मिथ्या कशाला म्हणता ? 

(नबीन बेदान्ती) जी वस्तू नसते, नाही मात्र प्रतीत होते तिला आम्ही मिथ्या असे म्हणतो. 

(सिद्धान्ती) जी वस्तू अस्तित्वातच नाही, तिची प्रतीती कशी होऊ शकते? 

(नब्रीन.) अध्यारोपाने. 

(सिद्धान्ती) अध्यारोप म्हणजे काव ? 

(नबीन.) “बस्तुन्यबस्त्वारोपणमध्यास:? ॥ वेदानसारखप्ड द 
“अध्यारोपापब्ादाभ्यां निष्प्रपश्च प्रपञ्च्यते ।॥? अुभूर्णिकाश !। !८॥ एका पदार्थांवर पदार्थ 
काही दुसरा असतो पण त्यावर अन्य वस्तूंचा आरोप करणे म्हणजे याला अध्यास किंवा अध्यारोप असे 
म्हणतात. या अध्यारोपाचे निराकरण करणे, याला अपवाद असे म्हणतात. अध्यारोप व अपवाद यांच्या योगाने 
प्रपंचरहित ब्रह्मामध्ये प्रपंचरूप जगाचा विस्तार होतो. 

(सिद्धान्त) तुम्ही दोरीला वस्तू आणि सापाला अवस्तू समजून या भ्रमामध्ये पडले आहात. साप ही वस्तू 
नाही काय ? तुम्ही असे म्हणाल की, साप या वस्तूचा संस्कार मात्र हृदयात आहे परंतु ती इतरत्र कोठेतरी आहे. 
मग तो सर्पसुद्धा अवस्तू राहिला नाही. याचप्रमाणे वाळलेल्या झाडाच्या खोडामध्ये माणसाचा व शिंपल्यामध्ये 
चांदीचा वगेरे भास समजून घ्यावा परंतु स्वप्नामध्येही अशाचं गोष्टी दिसतात ज्या कोठेतरी अस्तित्वात असतात. 
त्यांचे संस्कार त्याच्या आत्म्यामध्येही आहेत. म्हणून ते स्वप्नही वस्तूमध्ये अवस्तूचे आरोपण करण्यासारखे 
नाही. 

(जबीन) कधीही न पाहिलेल्या व न ऐकलेल्या जसे, आपले डोके छाटले आहे, आपण रडत आहोत, 
पाण्याचा प्रवाह वर चालला आहे, यांसारख्या कधीही न घडलेल्या गोष्टी पाहिल्या जातात. त्या कशा सत्य होऊ 
शकतात? 

(सिद्धान्ती) हाही दृष्टांत तुमचे म्हणणे सिद्ध करीत नाही. कारण जे पाहिलेले किंवा ऐकलेले नसते त्याचा 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २५० अकरावासमुल्लास 








हि होत नाही. संस्काराखेरीज स्मृती व स्मृती खेरीज साक्षात अनभव होत नाही. एखाद्याचे डोके युद्धात 
कापलेले कोणीतरी पाहिले किंवा ऐकले आणि त्याचा भाऊ, बाप वगेरेना रडताना प्रत्यक्ष पाहिले, कारंजाचे 
पाणी वर उडताना पाहिले किंवा ऐकले तर त्याचे संस्कार त्याच्या अंत:करणामध्ये जमा होतात. जेव्हा तो माणूस 
जागृतीच्या अवस्थेपासून वेगळा होऊन पाहतो तेव्हा त्याने ज्या गोष्टी जागृतावस्येत पाहिलेल्या अधवा ऐकलेल्या 
असतात त्यांचे दर्शन त्याला आत्म्यात घडते. आपले डोके कापले आहे, आपण रडत आहोत आणि पाण्याचा 
प्रवाह ऊर्ध्व दिशेला वाहत आहे असे वाटते हे काही वस्तूवर अवस्तुचे आरोपण सद्दश नाही, तर ज्याप्रमाणे चित्र 
काढणारी व्यक्ती, पूर्वी पाहिलेल्या, ऐकलेल्या किंवा केलेल्या गोष्टी आत्म्यामधून काढून कागदावर उतविते 
किंवा प्रतिबिंब काढणारा माणूस बिंबाला पाहून त्याचे स्वरूप आत्म्यात साठवतो स्वप्नात जसे की आपल्या 
शिक्षकाला पाहतो किंवा बहुत वेळी पाहून द ऐकून अतीत जाणून साक्षात्कार करतो. कश्ची-कथी पडणारे 
स्वप स्मरणजन्य असते. अशा वेळी पूर्वी आपण जे पाहिले, ऐकले अथवा केले होते तेच त्यालाच ऐकतो, 
पाहतो व करतो, जागृतावस्थेत जसे स्मरण होते तसे ते स्वप्नामध्ये होत नसते. म्हणून तुमची अध्यास व आरोप 
यांची लक्षणे खोटी आहेत. तसेच वेदान्ती जो विवर्तवाद प्रतिपादितात म्हणजे दोरीमध्ये सर्पाचा भास किंवा 
ब्रह्मामध्ये जगाचा भास होण्याचा जो दृष्टांत देतात, तोही ठौक नाही, 

(नबीन. ) अधिष्ठानाखेरीज अध्यस्त (आरोपित) वस्तूची प्रतीती होत नाही. दोरी नसेल तर सापाचा 
भासही होत नाही. शिवाय दोरीमध्ये तीन्ही काळी सर्प असत नाही. फक्त अंधुक प्रकाशात अचानक दोरी दृष्टीस 
पडली तर सापाचा भास होऊन माणूस घाबरतो, परंतु दिव्याने तो पाहतो तेव्हा त्याचा भ्रम दूर होतो आणि भीती 
नाहीशी होते. तसेव्रद्यात जी जगाची मिथ्या प्रतीती झाली आहे ती ब्रह्माच्या साक्षात्काराने त्या जगाची निवृत्ति 
आणि ब्रह्माची प्रतीती होते. जशी सर्पाची निवृत्ति आणि दोरीची प्रतीती होत असते. 

(सिद्धान्ती) व्रह्मामध्ये जगाचा भास कोणाला झाला? 

(नबीन.) जीवाला. 

(सिद्धान्ती) जीव कोठून आला ? 

(नवीन) अज्ञानातून, 

(सिद्धान्त) अज्ञान कोठून आलेव ते कोठे रहते ? 

(नबीन.) अज्ञान हे अमादी असमत ब्रह्मामध्ये राहते. 

(सिदान्ती) व्रह्मामध्ये ब्रह्मासंवंधी अज्ञान झाले की, दुसऱ्याच्या बाबतीत झाले ? आणि ते अज्ञान 
कोणाला झाले? 

(नबीन:) चिदाभासाला. 

(सिद्धान्ती) चिदाभासाचे स्वरूप काय आहे ? 

(नवीन.) ब्रह्म हेच चिदाभासाचे स्वरूप आहे. जेव्हा ब्रह्माला व्रह्मासंबंधी अज्ञान होते तेव्हा त्याला 
आगल्या स्वरूपाचा विसर पडतो. 

(सिद्धान्ती) स्वरूपाचे विस्मरण होण्याचे कारण कोणते ? 

(लबरीन.) अविद्या. 


सत्यार्थ प्रकाश २५? महर्षि दयानंद सरस्वती 








(सिद्धान्ती) अविद्या हा सर्वव्यापीसर्वज्ञाचा गुण आहेकी अल्यज्ञाचा? 

(नबीन.) अल्यज्ञाचा. 

(सिद्धान्ती) तुमच्या मते एका अंनंत चेतनाखेरीज दुसरे एखादे चेतन आहे किंवा नाही ? आणि हा अल्प 
कोठून आला ? अर्थात हे अल्यज्ञ चेतन ब्रह्माहून वेगळें आहे असे तुम्ही मानीत असाल तरते ठौक आहे. एका 
ठिकाणी ब्रह्माला स्वत:च्या स्वरूपाचे अज्ञान असेल तरते अज्ञान सववत्र पसरणार. ज्याप्रमाणे शरीराच्या एका 
भागावर फोड झाल्यास त्याची वेदना संपूर्ण शरीरात पसरून सर्व अवयवांना निरुपयोगी बनविते, त्याचप्रमाणे 
ब्रह्माचा एक भाग अज्ञानी व क्लेशयुक्त बनला तर संपूर्ण ब्ह्मही अज्ञानी व पौडा अनभवयुक्त होत जाईल. 

(नबीन. ) हा सारा उपाधीचा धर्म आहे. तो ब्रह्माचा धर्म नाही, 

(सिद्धान्ती) उपाधी जड आहे की चेतन ? सत्य आहे की असत्य ? 

(नबीन.) ती अनिर्वचनीय आहे. म्हणजे तिला जड अथवा चेतन, सत्य अथवा असत्य म्हणू शकत नाही. 

(सिद्धान्ती) तुमचे हे बोलणे “जदतो व्याघात: म्हणजे स्पष्टत: विसंगत आहे. कारण आधी 'ही 
अविद्या आहे' असे तुम्ही म्हणता आणि त्याच वेळी ती जड चेतन, सत किंवा असत नाही म्हणता. ज्या 
सोन्यामध्ये पितळ मिसळलेले आहे ते सोनाराकडे नेऊन ते सोने आहे की पितळ याची पारख करवावी आणि 
याला आम्ही सोनेही म्हणू शकत नाही किंवा पितळही म्हणू शकत नाही. कारण यात दोन्ही धातू मिसळलेले 
आहेत, असे म्हणण्यासारखेच तुमचे बोलणे आहे. 

(बीन) असे पाहा! घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश या उपाधींमुळे एकच प्रहदाकाश (माठ, घर व मेघ 
यामुळे त्यांच्यांतील आकाश) वेगवेगळे प्रतीत होते. वस्तुत: त्या सर्वांमध्ये महदाकाशच असते. याचप्रमाणे 
मावा, अविद्या, समष्टी, व्यष्टी व अंत:करण या उपाधींमुळे अज्ञानी लोकांना ब्रह्म वेगवेगळे भामते. वस्तुत: ते 
एकच आहे. यासंबंधी एक प्राचीन पुरावा असा आहे :- 

अस्िर्यथैको भुवनं प्रविष्ो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिझ्वा ॥ कठो. बल्ली५। मं. ९ 

ज्याप्रमाणे अमी हा लांब, रुंद, गोल, लहान, मोठ्या अशा अनेक आकारांच्या वस्तूंमध्ये व्याप्त होऊन 
तदाकार झालेला दिसतो. परंतुतो त्या वस्तुंहून वेगळा असतो, त्याप्रमाणे सर्व व्यापक परमात्मा अंत:करणामध्ये 
व्याप्त होऊन अंतःकरणाचा आकार धारण केल्यासारखा वाटतो, पातु तो त्या अंत:करणांपासून वेगळा 
असतो. 

(सिद्धान्ती) तुमचे हेही म्हणणे निरर्थक आहे. कारण ज्याप्रमाणे तुम्ही घट, मठ, मेध व आकाश यांना 
भिन्न मानता त्याप्रमाणे कारणकार्वरूप जग व जीव यांना ब्रह्माहून व ब्रह्माला जीव व जग यांच्याहून भिन्न का 
मानीत नाही ? 

(नबीन.)) ज्याप्रमाणे अमी सर्व पदार्थांमध्ये प्रविष्ट होतो तेव्हा तो पाहणाऱ्यांना तदाकार झाल्यासारखा 
दिसतो. त्याचप्रमाणे परमात्मा हा जड व जीव यांमध्ये व्याप्त असल्याने अज्ञानी लोकांना तो आकारयुक्त 
भासतो. वस्तुत: ब्रह्म हे जड (अचेतन) ही नाही अधवा जीवही नाही. पाण्याने भरलेल्या हजारो भांड्यांमध्ये 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २५२ अकरावासमुल्लास 





ठ दिसतात. परंतु वस्तुत: सूर्व एकच असतो. ती भांडी नाहीशी झाल्याने किंवा त्यांतील 
पाणी पसरल्याने अथवा वाहून गेल्याने सूर्य नष्ट होत नाही, पसरत नाही अथवा वाहून जात नाही. याचप्रमाणे 
अंतःकरणांमध्ये ब्रह्माचे जे प्रतिबिंब पडते म्हणजे त्याचा जो आभास होतो त्याला चिदाभास असे म्हणतात. 
जोपर्यंत अंत:करण असते तोपर्यंतच जीव असतो. जेव्हा अंत:करणाचे ज्ञानाने नाहीसे होते तेव्हा जीव ब्रह्मस्वरूप 
बनतो. या चिदाभासाला आपल्या ब्रह्मस्वरूपाविषयी अज्ञान होते आणि आपण कर्ता, भोक्ता, सुखी, दु:खी, 
पापी, पुण्वात्मा, जन्म-मरणयुक्त आहोत असे आपल्यात आरोपित करीत आहे. त्याचे हे अज्ञान जोपर्यंत कायम 
असते तोपर्यंत तो या जगाच्या बंधनांतून मुक्त होत नाही. 

(सिद्धान्ती) तुमचा हा दृष्टांत व्यर्ध नाही. कारण सूर्याला आकार आहे आणि पाण्याच्या भांड्यांनाही 
आकार आहे. सूर्य आणि पाण्याची भांडी एकमेकांहून भिन्न, वेगवेगळी आहेत. म्हणूनच सूर्याचे प्रतिबिंब त्या 
भांड्यांत पडते. सूर्य आणि जलपात्रे निराकार असती आणि ती एकमेकांहून वेगळी नसतो तर सुर्याचे प्रतिर्बिब 
कधीही पडले नसते. परमेश्वर निराकार असल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब कधीही पडू शकत नाही; आणि तो 
आकाशाप्रमाणे सर्वव्यापक असल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब ज्यात पडू शकेल अशी दुसरी वस्तूच अस्तित्वात 
नाही, ब्रह्मापासून कोणताही पदार्थ अधवा पदार्थाहून ब्रह्म वेगळे होऊ शकत माही, त्यांच्यातील व्याप्यव्यापक 
संबंधामुळे ते एकही होऊ शकत नाहीत, अन्वयव्यतिरेकभावाच्या हृटटीने पाहिले असता व्याप्य व व्यापक हे 
'फ्मेकांशी संयुक्त असले तरी सदैव वेगळे असतात. ते जर एक असतील तर त्यांच्यात व्याप्यव्यापकभाव संबंध 
असू शकत नाही, म्हणून बृहदारण्यकातील अंतर्यामी ब्राह्मण ग्रंथांमध्ये असे स्पष्ट सांगितले आहे की, ब्रह्माचा 
आभास (प्रतिबिंब) पडू शकत नाही. कारण आकार नसेल तर त्याचे प्रतिबिंब कसे पडणार ? अंत:करण 
उपांधीमुळे तुम्ही ब्रह्मच जीव होतो असे जे तुम्ही मानता तोही तुमचा पोरकटपणा आहे. कारण अंत:करण 
चलायमान (चंचल) व खंड-खंड झालेले असते तर ब्रह्म हे अचल व अखंड आहे. जर तुम्ही ब्रह्म व जीव हे 
वेगवेगळे नसून एकच आहेत असे मानीत असाल तर या प्रश्नाचे उत्तर द्या की, जेथे-जेधे अंत:करण जाईल तेथे- 
तेथे असणाऱ्या ब्रह्माला ते अज्ञानी व जेधून ते निघून जाते तेथील ब्रह्माला ते ज्ञानी करील की नाही ? ज्याप्रमाणे 
प्रकाशामध्ये छत्री जेधे-जेधे जाते तेथील प्रकाशाला ती झाकून टाकते आणि जेथून ती निघून जाते तेथील 
प्रकाशाला आवरणरहित बनविते. त्याचप्रमाणे अंत:करण हे ब्रह्माला क्षणोक्षणी ज्ञानी, अज्ञानी, बद्ध व मुक्त 
करीत जाईल. अखंड ब्रह्माच्या एका स्थानातील आवरणाचा प्रभाव सर्वत्र झाल्याने संपूर्ण ब्रह्म अज्ञानी होईल. 
कारणते चेतन आहे. मथुरेमध्ये ज्या अंत:करणस्थ ब्रह्माने जी वस्तू पाहिली त्याच अंत:करणस्थ ब्रह्माला त्या 
वस्तूचे स्मरण काशीला गेल्यावर होणार नाही. कारण “अन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्* 
म्हणजे एकाने पाहिलेले दुसऱ्याला आठवत माही, असा न्याय आहे. ज्या न्यायाने ज्या चिदाभासाने मधुरेमध्ये 
एक गोष्ट पाहिली तोच चिदाभास काशीमध्ये नसल्यामुळे त्याला तेथे ती गोष्ट आठवणार नाही. तसेच, 
मथुरेतील चिदाभासाला प्रकाशमान बनविणारे ब्रह्म हे काशीत असणारे ब्रह्म नसते. जर ब्रह्म हाच जीव असेल, 
वेगळे नसेल तर जीव सर्वज्ञ असला पाहिजे, पण तसा तो नाही. जर ब्रह्माचे प्रतिबिंब वेगळे असेल, तर त्याच्या 
ठिकाणी प्रत्यभिज्ञा असणार नाही. म्हणजे पूर्वी पाहिलेल्या व ऐकलेल्या गोष्टीचे ज्ञान त्याला होऊ शकणार 


सत्यार्थ प्रकाश २५ऱ महर्षिदयानंद सरस्वती 





स् 'ख झाल्याने संपूर्ण ब्रह्माला अज्ञान अथवा दु:ख झाले पाहिजे. अशा प्रकारचे दृष्टांत देऊन 
तुम्ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त ब्रह्माला अनित्य, अशुद्ध, अज्ञानी, बद्ध वगैरे करून टाकता आणि 
जेब्रह्म अखंड आहे त्याला तुम्ही खंडित करता. 

(नवीन. ) निरकाराचाही आभास जाणवतो. जसा आरशात किंवा पाण्यात आकाशाचा आभास जाणवतो. 
तो आभास निळा किंवा करडा गडद असतो. तसाच ब्रह्माचाही सर्व अंत:करणांत आभास जाणवतो. 

(सिद्धान्ती) जेव्हा आकाश हे निराकार असल्यामुळे ते कोणालाही डोळ्यांनी दिसत नाही. जो पदार्ध 
दिसतच नाही तो आरशात किंवा पाण्यात कसा दिसणार ? जी वस्तू साकार असते तीच गडद किंवा फिकट 
दिसते. निराकार वस्तू दिसत माही. 

(बीन) तरमग वर जे निळपर दिसते आणित्याचेप्रतिबिंब आरशात किंबा पाण्यात पडते तो काय पदार्ध आहे? 

(सिद्धान्ती) पृथ्वीवरून उडून अवकाशात पसरलेले ते माती, पाणी व अमी यांचे त्रसरेणू (कण) 
असतात. जेथून पाऊस पडतो तेथे पाणी नसेल तर पाऊस कोठून पडणार ? म्हणून आभाळात तंबूसारखे जे 
दिसते जलचक्र किंवा घनीभूत झालेली वाफ असते. ज्याप्रमाणे धुके दुरून तंबूसारखे खूप दाट असल्याचा भास 
होतो परंतु जवळ गेल्यावर ते विरळ असल्याचे आढळून येते, त्याप्रमाणे आकाशात गेलेली पाण्याची वाफ 
दुरून तंबू सारखी दिसते. 

(नबीन.) आम्ही पूर्वी जे रजू (दोरी), सर्प, स्वप्न वॉरेचे दृश त दिले ते मिथ्या आहेत काय ? 

(सिद्धान्ती) नाही. ते चूक नाहीत परंतु तुमची समजूत चुकीची आहे. ते विवेचन आम्ही यापूर्वी केलेच 
आहे. बरे, आताहे मांगा की प्रथम अज्ञान कोणाला होते ? 

(नवीन.) ब्रह्माला. 

(सिद्धांन्ती) ब्रह्म अल्यज्ञ आहे की सर्वज्ञ? 

(नबीन.) त्ह्म सर्वही नाही अथबा अल्पज्ही नाही. कारण सर्वज्ञता किंवा अल्यज्ञता ही उपाधिसहित 
अपणाऱ्यांमध्ये असते. 

(सिद्धान्ती) उपाधरिसहित कोणे आहे? 

(नबीन.) ब्रहा. 

(सिद्धान्ती) तर मग ब्रह्मच सर्वज्ञ व अल्पजञ जञाले. मग तुम्ही ब्रह्मे सर्वज्ञ व अल्यज्ञ आहे या विधानाला 
कांआक्षेपधेतला ? उणधी हौच कल्पित म्हणजे मिध्या आहे असे तुमचे म्हणणे असेल तर कल्पक म्हणजे 
कल्पना करणारा कोण आहे? 

(नबीन.) जीव आणि ब्रह्म हे एकच आहेत की वेगवेगळे? 

(सिद्धान्ती) ते वेगवेगळे आहेत. कारण ते एकच असते तर ब्रह्मापासून मिध्या कल्पना उत्पन्न झाली 
नसती. ज्याची कल्पना मिथ्या आहे ते सत्य कसे होऊ शकेल ? 

(नबीन.) सत्य व असत्य हे दोन्ही मिथ्या आहेत असे आम्ही मानतो. वाणीने बोलणेही मिध्याच आहे. 


आयावित्तीयमतांचे खंडन-मंडन र्ड अकरावासगुल्लास 


कु 


म्हणत असाल की, ब्रह्म एक असल्यामुळे त्याला स्मरण होते, तरत्रह्माच्याकेठिकाणी 





ब्र __ (सिद्धान्ती) जर तुम्ही सत्य, असत्य व वाणी मिथ्या समजत असाल तर तुम्ही स्वत:च मिथ्या नाही. 
कशावरून? 

(नबीन.) ते जाऊ द्या. खरे आणि खोटे या आमच्याच कल्पना असून आम्ही त्या दोहोंच साक्षी व 
अधिष्ठान आहोत. 

(सिद्धान्ती) जर तुम्ही खरे व खोटे यांचे अधिष्ठान म्हणजे आधार असाल तरतुम्ही सज्जन आणि चोर 
यांच्या सारखे झालात. त्यामुळे तुम्ही अप्रामाणिकही ठरता. कारण जो प्रामाणिक असतो तो सदैव सत्य मानतो, 
सत्य बोलतो, सत्य करतो, असत्य मानीत नाही, असत्य बोलत नाही, असत्य कार्य करत नाही. तुम्ही आपलेच 
म्हणणे खोटे आहे असे म्हणता त्या अर्धी तुम्ही अनाप्त व मिध्यावादी आहात. 

(नबोन.) अनादी माया ब्रह्माच्या आश्रयाने राहते आणि ती ब्रह्मावर आवरण धालते. तिला तुम्ही मानता 
कीनाही? 

(सिद्धान्ती) नाही. कारण जी व्तप्रत्यक्षात नाही, पण असल्यासारखी भासते ती माया, असा अर्थतुम्ही 
कला. ज्याच्या अंतरीचा डोळा फुटला आहे असा अविवेकी माणूसच तुमचे हे म्हणणे मान्य करील. कारण जी 
वस्तू अस्तित्वात नाही तिचा भास होणे हे पूर्णपणे अशक्य आहे. वंध्या श्रीच्या पुजाचे प्रतिबिंब असू शकत 
नाही. लाळ तसेच, *सन्मूला: सोम्येमा: प्रजा: ' यांसारख्या छांदोग्य उपनिषदांतील वचनांविरुद्ध 
तुमचे हे मत आहे. 

(बीन. ) तुम्ही वसिष्ठ, शंकराचार्ययांच्यापासून निश्चलदासाप्यंतच्या पंडितांहून स्वत:ला शहाणे समजता 
काय? त्यांनी जे काही सांगितले आहे त्याचे तुम्ही खंडन कसे काय करता ? आम्हाला तर वसिष्ठ, शंकराचार्य 
वनिश्चलदास यांचेच सिद्धांत बरोबर वाटतात. 

(सिद्धान्त) तुम्ही विद्वान आहात की अविद्रान ? 

(नबीन.) आम्ही देखील काही विद्वान आहोत. 

(सिद्धान्ती) ठीक आहे. तर मग तुम्ही वसिष्ठ, शंकराचार्य व निश्वलदास यांचा पक्ष आमच्यासमोर मांडा, 
आम्ही त्याचे खंडन करतो. ज्याचा पक्ष बरोबर ठरेल तो मोठा ठरेल. त्यांचे व तुमचे म्हणणे खोडून काढता 
येण्यासारखे नसेल तर तुमही त्यांच्या वुक्तिवादाच्या साह्याने आमच्या युक्तियुक्तमताचे खंडन का करीत नाही ? 
तसे तुम्ही केले तर तुमचे व त्यांचे मत ग्राह्य समजले जाईल. 

आमचे असे अनुमान आहे की, शंकराचार्यांसारख्या विद्वानांनी जैन मताचे खंडन करण्यासाठीच हे मत 
स्वीकारले होते. कारण देशकालानुरूप आपला पक्ष सिद्ध करण्यासाठी अनेक स्वार्धी विद्वान स्वत:ला मान्य 
नसलेल्या मतांचा स्वीकार करून प्रतिपक्षाचे खंडन करतात. जीव आणि ईश्वर हे एकच असून जग हे मिध्या 
आदी व्यवहार खराच मानीत होते असे शंकराचार्यांचे खरोखरीच मत असेल तर ते चूक होते असे म्हणणे भाग 
आहे. 

निश्चलदासांचे पांडित्य पाहा. त्यांनी वृत्तिप्रभाकर ग्रंथात अनुमान लिहिले आहे. “जीवो 

ल” म्हणजे जीव हा चेतन असल्यामुळे तो ब्रह्मापासून अभिन्न आहे. अगदीच कमी 
बुद्धी असणारी व्यक्तीच असे विधान करील. कारण केवळ साधर्म्यांमुळे दोन वस्तू एकच आहेत असे ठरत नाही. 


सत्यार्थप्रकाश २५५ महर्षिदयानंद सरस्वती 





तेथे वैधर्म्य भेदक होते. 'पृथिवी जला5भिन्ना जडवत्वात' पृथ्वी आणि पाणी हे दोन गदार्थ जड (अचेतन) 
असल्यामुळेते अभिन्न म्हणजे एकच आहेत, असे कोणी म्हणेल तरते बरोबर होणार नाही. तसेंच निश्चलदासांचे 
मतही निरर्थक आहे. कारण जीवामध्ये अल्यत्व, अल्यज्ञता व भ्रातिमत्व वगैरे जे धर्म आहेतते व्ह्माच्या धर्माहून 
वेगळे आहेत आणि सर्वगामित्व, सर्वज्ञता व निश्रात्तित्व बोरे जे गुण ब्रह्मामध्ये आहेत ते जीवाच्या गुणांविरुदध 
आहेत. त्याचे कारण त्या दोघांमधील वैधर्म्य हे आहे. म्हणून ब्रह्म व जीव हे भिन्न-भिन्न आहेत. ज्याप्रमाणे 
गंधत्व, कठिणत्व वोरे भूमीचे धर्म; स्सवत्व, द्रवत्व बगर पाण्याच्या धरमाहून वेगळे असल्यामुळे पृथ्वी व पाणी 
एक नाहीत, त्याप्रमाणे जीव व ब्रह्म यांच्यामध्ये बैधरम्य असल्यामुळे जीव व बर पूर्वी कधी एक नव्हते, आज 
एक नाहीत व पुढे कधी एक होणार नाहीत, शर 

यावरून निश्चलदासादिकांच्या पांडित्याला समजून जावे. ज्याने योगवसिष्ठ रचले तो कोणीतरी आधुनिक 
वेदान्ती असावा. वाल्मीकी, वसिष्ठ किंवा रामचंद्र यांन ते रचलेले नाही. कारण ते सगळे वेदानुयावी होते. ते 
वेदांविरुद्ध काहीही लिहू, बोलू व ऐकू शकत नव्हते. 

(पश्न) व्यासांनी शारीरिक सूज रचली आहेत. त्यामध्येही जीव व बह यांचे ऐक्य प्रतिपादिले आहे. तते 
कायम्हणतात पाहा:- 

सम्पद्या55विर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥१॥ 

ब्राहमोण जैमिनिरूपन्यासादिभ्य: ॥२॥ 

तितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमि ॥३॥ 

एबमप्युपन्यासात्‌' पूर्वभाबादजिरोधं बादरायण: ॥४॥ 

अत एब चानन्याधिपतिः ॥५॥ वेदात. अ. ॥ण. ॥ सू. (.५-७.९ 

अर्ध :- जो जीव पूर्वी ब्हास्वरूप होता तोच स्वस्वरूप होऊनंग्रकट होतो. कारण 'स्व' शब्दाने आपल्या 
ब्रहस्वरूपाचे ग्रहण केले जाते. ॥१॥ 'अवमात्मा अपहतापाप्मा' इत्यादी कधनांवरून ईश्वर प्राप्ती 
पयंतच्या हेतूंनी बरहास्वरूपाने जीव स्थित होतो असे जैमिनी आचायांचे मत आहे. ॥२॥ औडुलोमी आचार्यांचे 
असे मत आहे की, तदात्मकस्वरूप निरूपणादी बृहदारण्यकातील वचनांवरून चैतन्यमात्र स्वरूपाने जीव 
मुक्तीमध्ये स्थित राहतो. ॥३॥ व्यास महर्षी पूर्वोक्त उपन्यास आदी ऐश्वर्यप्राप्िरूप हेतूंनी जीवाच्या ब्रह्मस्वरूप 
होण्यामध्ये अविरोध मानतात. ॥४॥ योगी सर्व ऐकवर्यासह आपल्या ब्रहमस्वरूपाला प्राप्त होऊन अन्य अधिपतींनी 
रहित होतो. म्हणजे आपणच स्वतः आपला व सर्वांचा अधिपती बनतो आणि ब्रहास्वरूपाने मुक्तीमध्ये 
स्थित राहतो. ॥|५॥ 

(उत्तर) यासूत्रांचा अर्थनुम्ही म्हणता तसानाही. त्यांचा खरा अर्थ असा आहे:- जोपर्यत जीव आपल्या 
स्वकीय शुद्ध स्वरूपाला प्राप्त होऊन; सर्व मलांनी एहित होऊन पवित्र होत नाही, तोपर्यत त्याला योगाची सर्व 
ऐक्य प्राप्त होणार नाहीत आणि आपल्या अंतर्यामी असणाऱ्या ब्रह्माला प्राप्त होऊन तो आनंदात स्थित होऊ 
शकणार माही. ॥१॥| याचप्रमाणे जेव्हा योगी पापरहित व ऐश्ररययुक्त बनतो तेव्हा तो ब्रह्मासह मुक्तीचा आनंद 
उपभोगू शकतो, असे जैमिनी आचार्यांचे मत आहे. ॥२॥ जेव्हा अविद्यादि दोषांपासून मुक्त: होऊन शुद्ध 
चैतन्यमाज स्वरूपाने जीव स्थिर राहतो तेव्हाच त्याला 'तदात्मकत्व' म्हणजे ब्रह्म स्वरूपाशी संबंध प्राप्त होतो, 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २५द अकरावासमुल्लास 





व ॥३॥ व्यासमुनींचे म्हणणे असे आहे की जेव्हा जीव शरीरात असतानाच 
बोगाचे ऐर्यव शुद्ध विज्ञान प्रा करून जीवन्युक्त होतो व ब्रह्माशी संबद्ध होतो तेव्हा त्याला त्याचे मूळचे निर्मळ 
स्वरूपप्राप्तहोते आणि तो आनंदित होतो. ॥४॥ जेव्हा योगी सत्यसंकल्य बनतो तेव्हा त्याला खुद परमेश्वराची 
प्राप्ती होऊन मुक्तीचे सुख मिळते. तेथे तो स्वाधीन व स्वतंत्र राहतो. जगामध्ये एकजण प्रमुख वदुसरा गोण 
असतो. तसे मुक्ती मध्ये नसते. सारे मुक्त जीव एकसमान पातळीवरचे असतात. ॥५॥ 

वरीलसूत्रांचा आम्ही जो अर्थ लावला आहे तो बरोबर नसेल तर पुढील सूत्रांशी विरोध उत्पन्न होईल :- 
नेतरोनुपपत्ते: ॥१॥ वेदान्हद. अ. !(गा. १ सू. !६ 

अर्थ :- ब्रह्माखेरेज इतर कोणताही जीव सृष्टिकर्ता नाही. कारण अल्यजञं व अल्ये सामर्यसंपन्ञ जीवामध्ये 
सृष्टिकर्तृत्व असू शकत नाही. म्हणून जीव व ब्रह्म एक नाहीत.॥१॥| 

भरेदव्यपदेशाच्च ॥२॥ डेदालर ३ तवा. || यू. १७ 

*रसं होबायं लब्ध्वानन्दी भवति ।? हे उपनिषदातील वचन आहे. जीव व ब्रह्म भिन्न आहेत. 
त्यांच्यातील भेदाचे प्रतिपादन येथे केले आहे. तसे नसते तर आनंस्वरूप ब्रह्माची प्राप्ती करून धेऊन जीव 
आगंदस्वरूप होतो आणि व्ह हा प्राप्तीचा विषय आहे व जीव हा ब्रह्माची प्राप्ती करुन घेणारा आहे, हे विधान 
निराधार ठरले असते. म्हणून जीव व ब्रह्म हे एक नाहीत. ॥२॥| 
बिशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥३॥ उेदनद अ. १ पा २ प. २२ 

दिव्यो हामूर्तः पुरुष: स बाह्याभ्यन्तरो हज: । 

अप्राणो हामना: शुगर ह्यक्षरात्‌ परत: वर: ॥ पुग्ड.अ.२। खं. !।शलो. २ 

दिव्य, शु, मूर्तिमत्त्वरहित (अपूर्त, निराकार), सर्वत्र भरलेला, आत व बाहेर निरंतर व्याप्त, अजन्मा, 
जन्म-मरण व शरीर धारणा आदींनी रहित, श्रासोच्छ्वास, शरीर व मन यांच्या संबंधांनी एहित, प्रकाशस्वरूप 
इत्यादी विशेषणे परमेश्वराची आहेत. तो अक्षर व नाशरहित असून प्रकृतीच्या पलीकडे असणारा आहे. जीव 
सूक्ष्म आहे पांत परमेश्वर त्याही पलीकडचा आहे. म्हणजे ब्रह्म हे जीवाहूनही अत्यंत सूक्ष्म आहे. भेद प्रतिपादक 
हेूद्वा प्रकृती व जीव यांहून व्र्ा हे भिन्न आहे. ॥३॥| 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥४॥ बेदनद.अ.!।प. !। सू. १९ 

याच सर्वव्यापक ब्रह्मामध्ये जीवाचा किंवा जीवामध्ये ब्रह्माचा संयोग करावा असे प्रतिपादन केले जाते. 
यावरून जीव व ब्रह्म हे भित्न आहे असे सिद्ध होते. कारण थित्न पदार्धांचाच संयोग होत असतो. ॥४॥ 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥५॥ वेदान्त द. अ. १। पा. !। सू. २० 

योब्रज्याचे अंतर्यामी वगरे गुण धर्म सांगितले आहेत आणि जीवामध्ये ब्रह्म व्यापक असल्यामुळे व्याप्य 
जीव हा व्यापक ब्रह्माहून वेगळा असल्याचे सिद्ध होते. कारण व्याप्य-व्यापक संबंधसुद्धा भेदात संघटित 
होत असतो. ॥५॥ 

भेदन्यपदेशाच्चान्य: ॥६॥ वेदालद. अ. (पा. १ सू. २१ 

परमात्मा जसा जीवाहूने भिन्न आहे तसाच तो इंद्रिये, अंत:करण, पंच महाभूते, दिशा, वायू, सूर्यादी दिव्य 
गुणांच्या योगाने देवता वाच्य विद्वानापेक्षा भिन्न आहे. ॥६॥ 


सत्यार्थप्रकाश २५७ महर्षि दयानंद सरस्वती 




















ज्र प्रविष्ाबात्मानौ हि तद्दर्शनात्‌ ॥७॥॥ बेदातद. अ. !|पा.२।सू. (१ 
गुहा प्रव सुकृतस्य लोके” इत्यादी उपनिषदांतील वचनांनुसार जीव व परमात्मा हे भिन्न 
आहेत. अशी भेददर्शक वचने उपनिषदांमध्ये अनेक ठिकाणी आली आहेत.॥॥७॥ 

कतुताडताल तान ॥८॥ वेदानद. अ: १॥ वा. २।सू. ३ 

"शरौरे भव: शारीरः' शरीरधारी जीव हा ब्रह्म नव्हे. कारण ब्रह्माचे गुण, कर्म, स्वभाव जीवामध्ये. 
नसतात. ॥८॥| 

अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌।।९॥ वेदानद. अ. !। प: |. (८ 
(अध्रिदेव) सर्व दिव्य पदार्थ म्हणजे मन वगरे इंद्रिये, (अधिभूत) पृथ्वी वगरे भूते, (अध्यात्म) सर्व 
जीवांमध्ये-परमात्मा अंतर्यामी रूपाने स्थित आहे. कारण त्याच परमात्म्याचे व्यापकत्व आदी धर्म सर्वत्र 
उपनिषदांमध्ये वर्णिलेले आहेत. ॥९॥ 

शारीरश्ोभये$णि हि भेदेनेनमधीयते ॥॥१०॥ बेदान द. अ. !। प. २१ सू. २० 
शरीरधारी जीव हा ब्रह्म नव्हे कारण ब्रह्म व जीव वांच्यातील भेद स्वरूपत: सिद आहे. ॥१०॥ 
अशा प्रकारच्या शारीरिक सुत्रांवरूनही ब्रह्म व जीव हे स्वरूपतः भिन्न आहेत असे सिद्ध होते. 
याचप्रमाणे वेदांती लोकांचा उपक्रम व उपसंहारही लागू होत नाही. कारण 'उपक्रम' म्हणजे सृष्टिचा प्रारंभ 
व 'उपसंहार' म्हणजे सृष्टिचा विलय या दोन्ही गोट ब्रह्ममध्येच आहेत असे समजतात. जेव्हा बरह्माशिवाय दुसरी 
वस्तूच नाही, तेव्हा उत्पत्ति व प्रलय हे दोनही ब्ह्माचेच धर्म होतात. उत्पत्तिविनाशरहित ब्रह्माचे प्रतिपादन वेदादी 
शास्रांमध्ये केले आहे. नवीन वेदान्ती लोकांवर तो प्रहार होईल. कारण निर्विकार, अपरिणामी, शुद्ध, सनातन, 
निभ्रन्ति आदी विशेषणांनी युक्त ब्रह्मामध्ये विकार, उरतात व अज्ञान वगेरे कोणत्याही प्रकारे शक्‍य नाही. तसेच 
उपसंहार (प्रलय) झाल्यानंतरही ब्रह्म, कारणात्मक जड आणि जीव हे विद्यमान राहतात. म्हणून उपक्रम व 
उपसंहार ही वेदान्ती लोकांची कल्पना खोटी आहे. अशा इतर अनेक गोष्टी आहेत की त्या शाखांच्या व 
प्रत्यक्षादी प्रमाणांच्या विरुद्ध आहेत. 

यानंतर जैन व शंकराचार्यांचे अनुयायी यांच्या उपदेशाचा धोडडाफार संस्कार आर्याव्तामध्ये प्रत होता, 
त्यांचे आपसात खंडन-मंडनही चालत असे. शंकराचार्यानंतर तीनशे वर्षांनी उज्जयिनी नगरीमध्ये विक्रमादित्य 
ावाचा प्रतापी राजा होऊन गेला. त्याने साऱ्या राजांमध्ये चालू असलेल्या लढाया थांबवून शांतता स्थापन 
केली. त्यानंतर भर्तुहरी गावाचा राजा काव्यादी शा्रांमध्ये थोडाफार विद्वान होता. त्याला वैराग्य प्राप्त झाले 
आणित््याने राज्य त्याग केला. विक्रमादित्यानंतर पाचशे वर्षांनी भोज राजा झाला. त्याने आपल्या राज्यामध्ये 
व्याकरण, काव्य व अलंकार इत्यादींचा इतका प्रचार केला की, मेंढ्या राखणारा कालिदासही र्घुवंशासारखे 
काव्य करणारा झाला. भोज राजाकडे जो कोणी चांगला शलोक रचून घेऊन जाई त्याला राजा पुष्कळ धन देई 
व त्याची प्रतिष्ठा होत होती. त्यानंतर राजांनी व श्रीमंत लोकांनी विद्याध्ययन करणेच सोडून दिले. 

शैव-मत समीक्षा 

शंकराचायांपर्वी वाममार्गी लोकांनंतर शेव वगरे संपरदाव प्रचलित झालेले होते. परंत त्यांचा जोर फारसा 
नव्हता. महाराजा विक्रमादित्यांच्या वेळेपासून शैवांचा जोर वाढू लागला, वाममार्गी शाक्तांमध्ये जशा दशमहाविद्या 





आययाविरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन २५८ अकरावा समुल्लास 





च शेवांमध्ये पाशुपत वगेरे अनेक शाखा होत्या. या लोकांनी शंकराचार्यांना शिवाचे 
अवतारमामले. त्यांचे अनुयायी संन्यासीही शेवपंधी बनले आणि त्यांनी वाममार्गी लोकांशीही संबंध ठेवले. 
शैव हे शिवाचे म्हणजे महादेवाचे उपासक आहेत; आणि शिवाची पली देवी (पार्वती) हिचे उपासक वाममार्गी 
आलेत. या दोन्ही पंथांचे अनुयायी रुद्राक्ष धारण करतात व अंगाला भस्म लावतात. मात्र वाममार्गी जसे 
बेदविरोधी आहेत तसे शैव नाहीत. 
धिक्‌ धिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम्‌ ॥१॥ 
रुद्राक्षान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती दवे, 
षट्‌ घट्‌ कर्णप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान द्वादशैज । 
बाह्लोरिन्दोः कलाभिः पृथगिति गदितमेकमेजं शिखायाम्‌, 
बक्षस्यष्टाईधिकं य: कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठ: ॥।२॥ 

रुद्धक्षजाबाल उपनिषद अ. !। श्लो. (५, (६ 
अशा प्रकारचे अनेक इलोक शैव लोकांनी बनविले; आणि 'ज्यांच्या कपाळाला भस्म आणि गळ्यात 
रुद्राक्ष नाही त्याचा ध्रिकार असो', असे म्हणू लागले. तसेच “तं त्यजेदन्त्यजं यथ्था” अशा 
भस्मरुद्राक्षविहीन माणसाला चांडाळ समजून त्याचा त्याग केला पाहिजे. ॥१|| जो गळ्यात ३२, डोक्यावर ४०, 
प्रत्येक कानात ६-६, प्रत्येक हातात १२-१२, प्रत्येक दंडावर ६- १६, शेंडीत ! आणि हृदयावर १०८ रुद्राक्ष 
धारण करतो तो साक्षात महादेवासारखा असतो. ॥२॥ असे शाक्तसुद्धा मानतात. 
नंतर वाममार्गी व शेवानी संगनमताने योनिलिंगाची स्थापना केली ज्यास जलाधारी व उपस्थ म्हणतात. 
आणि त्यांची पूजा करू लागले. त्या बेशमांना थोडीही लाज वाटली नाही की हे दुष्कर्म आपण का करीत 
आहोत. एका कवीने म्हटले आहे की, “स्वार्थी दोषं न पश्‍्यति” स्वा्धी माणसे आपला स्वार्थ 
साधण्यासाठी दुष्कर्त्यांनाही उत्तम समजतो. त्याच पाषाणादिकांच्या भग व लिंग यांच्या पूजेने धर्म, अर्थ, काम 
व मोक्षाची प्राप्ती मानू लागले. राजा भोजाच्या पश्चात जैन लोक आपल्या मंदिरात पूर्वीची स्थापना करुन 
मुर्तीच्या दर्शन-स्पर्शनासाठी तेथे जाऊ लागले. तेव्हा पोपांचे चेलेही जेन मंदिरात जाऊ लागले. तिकडे याच 
पश्चिम भागात अन्य पंथांचे यवन आर्यावरतात येऊ लागले. तेव्हा पोपांनी हा शलोक तयार केला :- 
न बदेत्‌ यावनी भाषां प्राणे: कण्ठगतेरषि । 
हस्तिना ताड्यमानो$पि न गच्छेज्जैनमंदिरम्‌ ॥ भ. प. ्रत्सिग पव॑ ३। अ.२८। लो. ५३ 
कितीही दुःघ होऊ दे आणि प्राण कंठाशी आले व मृत्यु समव आला तरी यावनी (म्लेच्छ) भाषा बोलू 
नये; आणि उन्मत्त हत्ती अंगावर चालून आला व जैन मंदिरात गेल्याने प्राण वाचणार असले तरी जैनांच्या 
मंदिरात जाऊ नये. जैन मंदिरात प्रवेश करून जीव वाचविण्यापेक्षा हत्तीच्या पायांखाली चिरडून मरणे जास्त 
चांगले. असा असा उपदेश ते आपल्या चेल्यांना करू लागले. जेव्हा कोणी त्यांना विचारी की, “तुमच्या या 
मताला एखाद्या प्रतिष्ठित ग्रंथाचे प्रमाण आहे काय ?'' तेव्हा ते म्हणत, "होय, आहे. जेव्हा त्यांना म्हटले 
की, “दाखवा पाहू आधार ?" तेव्हा माकंडेय पुराणादी ग्रंथांतील वचने ते वाचून दाखवीत व ऐकवित जसे 
दुर्गापाठात देवी वर्णन आले आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश २५९ महर्षि दयानंद सरस्वती 











र्‌जाः जी राज्यात व्यासांच्या नावाने मार्कडेव पुराण व शिवपुराण यांची कोणीतरी रचना केली. ही 
गोष्ट भोजराजाला समजताच त्याने त्या पंडिताचे हात तोडून टाकण्याची शिक्षा फर्मावली आणि असे जाहीर 
केले की, जो कोणी काव्यादी रचना करील तर त्याने ती. आपल्या स्वतःच्या नावाने करावी. क्रपी-मुनींच्या 
जावावर नव्हे. ही गोष्ट राजा भोजाने लिहिलेल्या 'संजीवनी* नावाच्या इतिहासात नमूद आहे. जो, ग्वाल्हेर 
संस्थानातील भिंड नावाच्या नगरात तिवाडी ब्राह्मणांच्या घरी पाहावयास मिळते. लखुगाचे रावसाहेब आणि 
त्यांचे गुमास्ते रामदयाल चौबे यांनी ते स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. याग्रंथात अमे स्पष्ट लिहिले आहे की, 
व्यासांनी चार हजार चारशे आणि त्यांच्या शिष्यांनी त्यात पाच हजार सहाशे लोकांची भर घालून एकूण दहा 
हजार श्लोकांचे प्रमाण 'भार्त' तयार केले. महाराजा भोज लिहितो की, हे 'भारत' महाराजा विक्रमादित्याच्या 
काळात बीस हजार श्लोकांचे माझ्या वडिलांच्या कारकिर्दीत ते पंचवीस हजार श्लोकांचे. आणि मी मध्यम 
वयाचा होईपर्यत महाभारतातील इलोकांची संख्या तीस हजार झाली आहे. महाभारताची शलोकसंख्या अशीच 
वाढत राहिली तर हा ग्रंथ म्हणजे एका उंटाचे ओझे होईल. करषीमुनींच्या नावांनी असेच पुराणादी ग्रंथ 
रचले जाऊ लागले तर आर्यावर््तातील लोक भ्रमजाळात पडून वैदिक-धर्मविहीन होऊन भ्रष्ट होतील, यावरून 
असे माहित होते की, भोजराजावर वेदांचा धोडाफार संस्कार होता. त्याच्या 'भोजप्रबंध' या ग्रंथात असे 
म्हटले आहे की, 

घट्यैकया क्रोशदशैकमध्रः सुरमा चारुगत्या । 

वायु ददाति व्यजनं सुपुष्कलं बिना मनुष्येण चलत्यजस्त्रम्‌ ॥ 

राजा भोजाच्या राज्यात व आसपास असे असे शिल्पकार होते की, त्यांनी घोड्याच्या आकाराचे यांत्रिक 
यान यंत्रकला युक्त बनविले होते. ते यान एका घटकेला अकरा कोस आणि एका तासाला साडे सत्तावीस कोस 
जात असे. ते भूमीवरून आणि अंतरिक्षातूनही चालत असे. दुसरा असा एक पंखा असा बनविला होता की, जो 
माणसाशिवाय केवळ कला यंत्राचे बळाने तो सारखा फिरत राही आणि पुष्कळ वार देई. या दोन वस्तू 
आजपर्यंत टिकून राहिल्या असत्या तर युरोयीय लोक इतक्या अभिमानात शेफारले नसते, 

या पोपांनी आपल्या शिष्यांना जैन मंदिरात जाण्यापासून खूप परावृत्त केले. पंतु त्यांचे जाणे थांबले 
नाही. त्यांची कथा प्रवचने ऐकत. जेनांचे पोप या पौराणिक पोपांच्या अनुयायांना बहकाऊ लागले; तेव्हा 
पौराणिकांनी विचार केला की, यावर काहीतरी उपाव केला पाहिजे; नाहीतर आपले चेले जैन बनतील, त्यानंतर 
या पुराणिकांनी अशी सम्मती केली की, जैनंग्रमाणे आपणही अवतार, मंदिर, मूर्ती बनवाव्यात आणि कथेचे 
ग्रंथ लिहावे त्याप्रमाणे त्यांनी जैनांच्या चोवीस तीथंकरांसार्खे चोवीस अवतार, मंदिरे व मूर्ती बनविल्या आणि 
जैनांच्या आदिपुराण, उत्तरुराण आहेत, यांसारजी अठरा पुराणे रचलो, 

वैष्णव मत समीक्षा 

राजा भोजानंतर दीडशे वर्षांनी वैष्णव मताचा प्रारंभ झाला. कंजर कुळात शठकोप नावाचा एक इसम 
जन्मास आला. त्याने हा पंथ थोडाफार चालविला. त्याच्यानंतर भंगी कुळातील मुनिवाहन आणि तिसरा 
यावनाचार्य यवन कुलोत्यत्न आचार्य बनला. चौथा आचार्व बराह्मणकुलोत्यन्र रामानुज झाला. त्याने आपला 
पंध प्रसारीत केला. शेवांनी शिवपुराणादी, शाक्तांनी देवी भागवत आदी आणि वैष्णवांनी विष्णुपरण आदी 





आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २६० अकराबासमुल्लास 


ग्रंथनिर्माण केले. या पुराणांवर लेखकांनी आपली नावे घातली नाहीत; कारण आपली नावे घातली तर 
कोणीहीते ग्रंथ प्रमाण मानणार नाहीत; म्हणून त्या पुराणांचे लेखक व्यास वगेरे क्रपी-मुनींची नावे ठेवलीत 
वास्तविक यांची नावे नवीन ठेवली पाहिजे होती. जसा एखादा दरिद्री माणूस आपल्या मुलाचे नाव महाराजाधिराज 
असे ठेवतो किंवा आधुनिक पदार्थांचे नाव सनातन ठेवतो. त्यासारखेच हे आहे, त्यात काव आश्चर्य ? त्या 
पंधांचे आपसात ज्याप्रकारचे कलह होते त्याचप्रकारचे त्यांच्या या पुराणांमध्येही आले आहेत. 

पहा ! देवी भागवतामध्ये 'श्री' नावाची देवी जी श्रीपूरची स्वामिनी असून तिनेच सारे जग रचले असून 
ब्रह्म, विष्णू व महेश यांनाही तिनेच निर्माण केले, असे लिहिले आहे. जेव्हा त्या देवीला इच्छा झाली तेव्हा तिने 
आपला हात घासला, त्याबरोबर तिच्या हातावर एक फोड आला. त्यातून ब्रह्मा उत्पन्न झाला. त्याला ती देवी 
म्हणाली की, "तू माझ्याशी लल कर.” ब्रह्मा म्हणाला, ''तू तर माझी माता आहेस मी तुझ्याशी ल करू 
शकत नाही.'' हे ऐकताच मातेला भयंकर राग आला आणि तिने क्रोधासीमे ब्रह्माला म्हणजे आपल्या मुलाला 
जाळून भस्म केले. मग तिने पुन: हात घासला आणि त्याचप्रकारे दुसरा मुलगा उत्यन्न केला. त्याचे नाव विष्णू 
अपेठेवले. त्यालाही तिने तसेच लम करण्यास म्हटले. त्याने ते मान्य केले नाही. म्हणून तिने त्यालाही भस्म 
करून टाकले. मग तिमे त्याच पद्धतीने तिसरा मुलगा निर्माण केला. त्याचे नाव महादेव असे ठेवले. त्याला तिने 
सांगितले की, “तू माझ्याशी लल कर.'' महादेव म्हणाला, “मी तुझ्याशी लज करू शकत नाही, तू दुसऱ्या 
श्रीचे शरीर धारण कर.'" त्याप्रमाणे देवीने तसेच केले. तेव्हा महादेवाने तिला विचारले, “हे दोन राखेचे ढीग 
कसे पडले आहेत ?" देवीने सांगितले, “ते तुझे दोन भाऊ आहेत, त्यांनी माझी आज्ञा मानली नाही म्हणून मी 
त्यांना भस्म करून टाकले.” महादेवाने तिला म्हटले की, मी एकटा कसा राहू ? तू त्यांना जीवंत करून 
आणखी दोन श्रिया उत्पन्न कर. म्हणजे आम्हा तिघांची लमे तीन स्रियांशी होतील." त्याप्रमाणे देवीने केले 
आणि तिघांचे विवाह तिधींशी झाले. 

वाहवा ! त्यांनी आईशी लग्न केले नाही पण बहिणीशी केले. हे सारे उचित समजायचे 
काय ? त्यानंतर देवीने इंद्रादी यांना उत्पन्न केले; ब्रह्मा, विष्णू, रुद्र व इंद्र यांना धालखी उचलणारे भोई बनविले. 
अशाच स्वरूपाच्या लंब्या- चोड्या गप्पा-धापा मनात येईल तसे पुराणांमध्ये आहेत. 

या लोकांना विचारले पाहिजे की, बाबांनो, देवीचे शरीर व श्रीपुर निर्माण करणारा कोण होता ? देवीचे 
आई-बाप कोण होते ? जर ते म्हणतील की, देवी अनादी आहे तर त्यावर उत्तर असे आहे की, जी वस्तू 
संयोगजन्य असते ती कधीही अनादी असूशकत नाही, आईचा मुलाशी विवाह हे जर पाप असेल तर भावाबहिणीचे 
लष हे काय पुण्यप्रद समजायचे ? ज्याप्रमाणे देवी भागवतात त्रह्म, विष्णू, महादेव इत्यादिकांची ब्ुट्रत आणि 
देवीची महत्ता लिहिली आहे, त्याचप्रमाणे शिवपुराणात देवीचे भ्ु्र्व लिहिले आहे. अर्थात इतर सगळे महादेवाचे 
दास असून महादेव सर्वांचा ईश्वर आहे. रुद्राक्ष हे एका झाडाचे फळ आहे. ते शरीरावर जर धारण केले आणि 
अंगावर भस्म फासले की, मुक्ती मिळत असेल तर राखेत लोळणारी गाढवे व इतर पशू आणि ुंजांच्या किंवा 
इतर जंगली फळांच्या माळा धारण करणारे भिल्ल, कंजर वगेरे लोक सहजासहजी मुक्त होऊन जातील आणि 
डुकरे, कुत्री, गाढवे वगेरे राखेत लोळणाऱया प्राण्यांना मुक्ती का मिळत नाही ? 

(प्रश्न) कालामिरुद्रोपनिषदामध्ये भस्मलेपन करावे असे सांगितले आहे. ते काय खोटे आहे ? 


स्म 
प्रकाश २६? महर्षिदयानंद सरस्वती 








डि २ बजु. अ. ४ मं. ६२ हे वजुर्वेदातील वचन आहे. त्यासारख्या वेदांतीलमंत्रांमध्ये 
भस्म लावावे असे आहे. पुराणांमध्ये असे लिहिले आहे की, 'रद्राच्या डोळ्यांतून जो अश्रुपात झाला त्यातून 
जो वृक्ष निर्माण झाला त्याचे नाव रुद्राक्ष आहे. म्हणून रुद्राक्ष धारण करण्यात पुण्य आहे. एक जरीरुद्राक्ष धारण 
केला तरी सर्व पापांतून मुक्त होऊन मनुष्य स्वर्गाला जातो. त्याला यमाची किंवा नरकाची भीती उरत नाही.” 

(उत्तर) 'कालासिरुद्रोपनिषद' कुणा गोसाव्याने म्हणजे अंगाला राख फासणाऱ्याने रचले आहे. कारण 
त्यातील 'यास्य प्रथमा रेखा सा भूलोक:' इत्यादी वचने निरर्थक आहेत. कारण जी रेखा कपाळावर दरोज 
हाताने काढली जाते ती भूलोकाची प्रतीक कशी होऊ शकते ? तसेच ष॑ जमदेग्ने: इत्यादी जे मंत्र 
आहेत ते भस्म किंवा त्रिपुंडू धारण करा असे सांगणारे नाहीत. नव्य जमदग्निः? शतपध "हे 
परमेश्वरा ! माझ्या नेत्रांची ज्योती (्रयायुषं) त्रिगुणित होवो म्हणजे तीनशे वर्षेपर्यंत राहो; आणि मीही अशी 
धर्मकृत्ये करावी की ज्यायोगे माझा दृष्टी नाश होऊ नये." 

डोळ्यांतील अश्रूत्यापासून वृक्ष उतपन्न होऊ शकतो, हा केवढा मूर्खपणा आहे! प्ेश्राच्या सृ्टिक्रमाविरुदध 
कोणी काही करू शकतो काय ? परमात्म्याने ज्या वृक्षाचे बीज जसे निर्माण केले त्यापासून तसाच वृक्ष उत्पन्न 
होऊ शकतो दूसरा नाही. म्हणून त्या पुराणांमध्ये रुद्राक्ष, भस्म, तुळशी, कमलाक्ष, दर्भ, चंदन वौरे गळ्यात 
धारण करण्यासंबंधी जे काही लिहिले आहे ते सर्व जंगली पशुवत माणसाचे काम आहे. असे हे वाममार्गी व 
शैवपंथी लोक अत्यंत मिध्याचारी, विरोधी आणि आपली कर्तव्य कर्मे त्यागणारे होतात. त्यांच्यामध्ये जो 
कोणी चांगला मनुष्य असतो तो या गोष्टीवर विश्वास न ठेवता सत्कर्मे करतो. रुद्राक्ष व भस्म धारण केल्याने 
यमराजाचे दूत घाबरत असतील तर पोलिस शिपाईही धाबरत असतील. जर भस्म व रुद्राक्ष धारण करणाऱ्यांना 
कुत्र, सिंह, साप, विंचू, माशी, डास हेही भीत नाहीत. तर न्यावाधीशाचे म्हणजे यमाचे दूत का घाबरतील ? 

(क्ष) वाममार्गी व शेव तर चांगले नाहीत; पण वैष्णव तर चांगले आहेत ? 

(उत्तर) तेही वेदविरेधी असल्याने त्यांच्याहून अधिक वाईट आहेत. 

(प्रश्न) नमस्ते रुद्र मन्यबरे। वु. अ. (६. ! शिबार्य चशिवत॑राय च। पजु.अ.!६प.४ 

बेष्णबर्मसि ॥ जु.अ.५१पं. २! बामनार्य च यजु. अ. (६) मं. ३० 

गणानीं त्या गणपैति ६ हवामहे । पडु. अ. २३ मं. !१ भ्रग॑वती (हि) भूया: । अथव 
कां. ९सू. १०मं. २० सूर्य झात्मा जर्गतस्तस्थुषज्ञ । वु. अ. (३। म. ४६ इत्यादी बेदप्रमाणांनी आधारे 
शैवादी मते सिद्ध होतात. मग त्यांचे तुम्ही खंडन का करता ? 

(उत्तर) या वचनांवरून शैवादी संप्रदाय सिद्ध होत नाहीत. कारण त्यातील 'रद्र' 'परश्वर, प्राणादी वायू, 
जीव, अभी इत्यादीचे नाव आहे. ('गम* शब्दाचा अर्ध नमस्कार व 'अन्न' असाही आहे. (नम इति अन्न 
नाम. सिं. २७)) परमात्मा हा दुष्टावर क्रोध करून त्यांना रडविणारा म्हणजे रुद्र आहे. त्याला नमस्कार 
करावा. प्राण आणि जठराणी यांना अन्न द्यावे. जो मंगलकारी परमेश्वर जगाचे अत्यंत कल्याण करणारा 
आहे त्याला नमस्कार केला पाहिजे. “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्त: शेव: । 'विष्णो: 
परमात्मनो$यं भक्तो वैष्णव: । “गणपतेः सकलजगत्स्वामिनो$यं सेववको 
गाणपत:?। “भगवत्या वाण्या अयं सेळको भागवत:! । “सूर्यस्य चराचरात्मनोड्यं 





आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २६२ अकरावासमुल्लास 








_- खौर:? र्र, शिव, विष्णू, गणपती, सूर्य वगेरे ही परमेश्वराची नावे आहेत. भगवती सत्यभाषणयुक्त 
बाणीचे नाव आहे. असे अज्ञानाने समजून वा लोकांनी निष्कारण असे भांडण माजविले. जसे- 
कोण्या एका बैरग्याचे दोन चेले होते. ते दसोज आपल्या गुरूचे पाय दाबीत. एकाने उजव्या पायाची 
आणि दुसऱ्याने डाव्या पायाची सेवा करावी असे वाटून येतले होते. एके दिवशी असे झाले की, एक चेला 
बाजार करायला गेला; आणि दुसरा आपल्या वाटणीच्या पायाची सेवा करीत होता. इतक्यात गुरूजी दुसर्‍या 
कुशीवर वळले, त्याबरोबर त्या शिष्याच्या पावावर दुसऱ्या शिष्याचा वाटणीचा पाव पडला त्याने दांडके घेऊन 
त्या पायाला ठोकले. गुरू म्हणाले, अरे दुष्टा ! काय केलेस तू हे ?'" चेला उत्तरला, ''माझ्या वाट्याच्या 
पायावर हा पाय का येऊन पडला ?'' इतक्यात बाजार करायला गेलेला शिष्य परत आला; आणि तो आपल्या 
वाट्याच्या पायाची सेवा करू लागला. पाहिले तर तो पाय सुजला होता त्याने बैराग्याला विचारले, "गुरूजी! 
माझ्या वाटणीच्या या पायाला काव झाले ?"' गुरूने सारी हकीगत त्याला सांगितली, तेव्हा त्या मुर्ख चेल्याने 
काहीही न बोलता दांडके घेऊन गुरूच्या दुसऱ्या पायावर मारले. बिचारा गुरू जोर जोरात ओढू लागला. 
त्याबरोबर त्या दोघांनी गुरूच्या पायांना काठीने मारू लागले. तेव्हा मोठा कोलाहल झाला ते ऐकून लोक 
ध्रावून आले आणि विचारू लागले की, “साधू महाराज ! काव झाले ?" त्यांच्यातील एकां शहाण्या माणसाने 
आधी त्या मूर्ख शिष्यांच्या तावडीतून गुरूची सुटका केली; आणि मग त्यांना असा उपदेश केला की, ''पहा | 
हे दोन्ही पाय तुमच्या गुरूचे आहेत. त्यांची सेवा केल्याने गुरूला सुख मिळते आणि त्यांना दु:ख दिल्याने 
गुरुलाच दु:ख होते." 
जसे एका गुरुच्या सेवेत शिष्यांनी खेळखंडोबा केला त्याचप्रमाणे जो एक अखंड, सच्चिदानंद, अनंत 
स्वरूप परमात्म्याची विष्णू, रुद्र इत्यादी अनेक नावे आहेत. त्या नावांच्या अर्थासंबंधी आम्ही प्रधम समुल्लासात 
विवेचन केले आहे. तो सत्यार्थ समजून न घेता शेव, शाक्त, वैष्णव आदी संप्रदायाचे लोक परस्परांच्या नावाची 
निंदा करतात. हे मडु लोक आपल्या बुद्धीचा थोडाफार वापर करून असा विचार करीत नाहीत की, ही सारी 
विष्णू, रर, शिव इत्यादी नावे एका अद्वितीय, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, जगदीश्वराचे अनेक गुण, कर्म व स्वभाव 
युक्त असल्यामुळे ती त्याचेच वाचक आहेत. अशा लोकांवर ईश्वराचा कोप होत नसेल काय ? 
चक्कांकित वैष्णव 
(आता चक्रांकित वैष्णवांची अद्‌भुत माया पाहा :-) 
तापः पुण्डं तथा नाम माला मन्त्रस्तथैब च । 
अमी (2८% संस्कारा: परमैकान्तहेतब: ॥॥१॥॥ एमापुजपटलपद्धते, ए ५ 
अतंप्ततनूर्न तदामो ॥ इति श्रुतेः ॥ £.मं.९। स्‌. ८३ मं. 
अर्ध :- (ताप:) शंख, जु पद्य गुर असणाऱ्या मुद्रा अमीमध्ये तापवून वैष्णव लोक 
आपल्या दंडाच्या मूळावर डाग देतात आणि मग त्या मुद्रा दुध पात्रात बुडवून थंड करतात आणि काही लोक ते 
दूध पितातही. आता पाहा. अशा प्रकारे प्रत्वक्ष माणसांच्या मांसाचाही स्वाद त्या दुधात उतरत असणार. 
असल्या कृत्यांनी परमेश्वराला प्राप्त करण्याची आशा वैष्णव लोक बाळगतात आणि म्हणतात की, "शंखचक्रादी 
तप्त मुद्रा शरीरावर मारून घेतल्याशिवाय जीवाला परमेश्वराची प्राप्ती होत नाही. कारण तोपर्यंत तो (आम:) 


सत्यार्थ प्रकाश २६३ महर्षि दयानंद सरस्वती 














स आहे आणि सरकारी बिल्ला (चापरास) लावल्यानंतर तो माणुस सरकारी नोकर आहे हे ओळखून सर्व 
लोक त्याला घाबरतात त्याप्रमाणेच विष्णुच्या शंखचक्रादी आयुधांची चिद्ठे माणसाच्या अंगावर पाहून यमराज 
व त्याचे दूत भितात आणि असे म्हणतात की," 

दोहा :- बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल । 
यम डरचै कालू कहे, भय माने भूपाल ॥। भ्तमाल. निदा ६ 
अर्थ :- ईश्वराचा वेष असणारा टिळा, मुद्रा व माळ धारण करणे हे फार मोठे आहे. याला यमराज व 
राजाही भौतो. (पुण्डम) त्रिशूलांसारखे कपाळावर चित्र काढणे, (नाम) नारांवणदास, विष्णुदास यांसारखी 
दास शब्दांत नावे ठेवणे, (माला) कमळाच्या बियांची माळ वाळगणे आणि पाचवा मंत्र “ओं नमो 
नारायणाय” या गोष्टी त्यांनी सामान्य लोकांसाठी मंत्र ठरवून दिल्या आहेत. तसेच, 
श्रीमज्ञारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥१॥ श्रीमते नारायणाय नम: ॥२॥ श्रीमते 
रामानुजाय नमः ॥३॥ इत्यादी मंतर श्रीमंत व प्रतिष्ठित लोकांसाठी बनविले आहेत. पहा! हीही एक 
दुकानदारीच झाली. जसा चेहरा तसा टिळा. या पाच संस्कारंा ते चक्रांकित मुक्तीचा हेतूसमजतात. या मंत्रांचा 
अर्ध :- मी नारायणाला नमस्कार करतो. मी लक्ष्मीवुक्त नारायणाच्या चरणांना शरण जातो. ॥१॥ मी श्रीमान 
नारायणाला नमस्कार कातो अर्थात जो शोभायुक्त नारयण आहे त्याला माझा नमस्कार असो. ॥२॥ श्रीमान 
रामानुजांना मौ नमस्कार करतो. ॥३॥ जसे वाममार्गी लोक पंचमकार मानतात तसे वैष्णव चक्रांकित 
पाच संस्कार मानतात. शंख, चक्र, वगैरे डागण्यासाठी हे लोक जो वेदमंत्र प्रमाण सांगतात त्यांचा पाठ व अर्थ 
असा आहे :- 

पवित्र ते विर्ततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगांत्रोणि पर्येषि विश्चतं: । 
अ्तप्ततूर्न तदामो अ्रुते शृतास इद्रहन्तस्तत्सरमांशत ॥१॥ 
तपोष्पज्रित्रं नितंतं दिबस्पदे॥ २॥ क. मं. ६ सू. ८३ मं. !,२ 

अर्थ :- हे ब्रह्मांडाचे व वेदांचे पालन करणाऱ्या प्रभु सर्वसामर्ध्ययुक्त, सर्व शक्तिमान ! तू आपल्या 
व्यापकतेने जगाचे सर्व अवयव व्याप्त करून ठेवले आहेस. तुझे स्वरूप जे व्यापक व पवित्र आहे. जो ब्रह्मचर्य, 
सत्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रियत्व, सत्संग इत्यादी तपश्चर्या हित जो अपरिपक्व अंत:करणयुक्त 
आहे, तो तुझ्या त्या स्वरूपाला प्राप्ती होत नाही. पण जे लोक पूर्वोक्त तप करून शुद्ध आहेत तेच त्या तपाचे 
आचरण करून तुझ्या त्या शुद्ध स्वरूपाला उत्तम प्रकार प्राप्त होतात, ॥ !)| 

जे प्रकाशस्वरूप परमेश्वराच्या सृष्टीमध्ये विस्तृत पवित्राचरणरूपी तप करतात ते परमेश्वराच्या प्राप्तीसाठी 
योग्य असतात. ॥२॥ 

आता विचार करावा की, सामानुजीयादी लोकया मंत्राने चक्रांकित होणे कसे सिद्ध करतात ? खरेच हे 
सांगणारे लोक विद्वान होते की अविद्वान ? ते विद्रान होते तर ते असा असंभवनीय अर्थ कसा, का करतात ? 
कारण या मंत्रात 'अतप्ततनूः' असा शब्द आहे, 'अतप्भुजैकदेश:' असा शब्द नाही. पुन: 'अतप्ततनू: हा अर्ध 
"ज्यांचे शरीर नखशिखान्तपर्यंत समुदाय असा होतो. हे प्रमाण मानून चक्रांकित लोक अने शरीर तापवावे 





आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्द्४ अकरावासमुल्लास 





असा स्वीकार करतील तर त्यांनी आपले सारे शरीर भट्टीत टाकून जाळून घ्यावे तरी ते या मंत्राच्या अर्था 
विरुद्धच होईल. कारण या मंत्रामध्ये सत्वभाषणादी पवित्र कर्म करणे हे तप असे घेतले आहे. 

क्रतं तप: सत्यं तपो दमस्तप: स्वाध्यायस्तप: | तैतितैय. ग. १७ अ. ८ 

अर्ध :- (करतं तप:) यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानने, सत्यं बोलणे, सत्यं करणे, मनाला अधर्माकडे जाऊ 
न देणे, बाह्य इंद्रियांना अन्यायचरणापासून परावृत्त करणे म्हणजे शरीर, इंद्रिये, व मन यांनी शुभकर्माचरण 
करणे, वेदादी सत्यविद्यांचे अध्ययन- अध्यापन करणे, वेदानुसार आचरण करणे इत्यादी उत्तम धर्म युक्त कर्माचे 
नाव तप आहे. धातूचे छाप तापवून चामडी जाळणे म्हणजे तप म्हणणे नव्हे. 

पाहा ! तप्त मुद्रांधारी लोक स्वत:ला मोठे वैष्णव समजतात. परंतु आपली परंपरा आणि कुकर्मे 
यांच्याकडे लक्षदेत नाहीत. वैष्णव पंथाचा मूळ पुरुष 'शठकोप' झाला. चक्रांकित लोकांच्या 'भक्तमाल' जो 
ग्रंथ नाभाडूमाने रचला त्यांत लिहिले आहे की, “बरिक्रीय शूर्प बिचचार योगी? इत्यादी वचर 
चक्रांकितांच्या ग्रंथात लिहले आहे. 

शठकोप योगी सुपे तयार करून विकत असे आणि सर्वत्र संचार करीत असे. म्हणजे तो कुंजर जातिमध्ये 
जेन्मला होता. जेव्हा तो ब्राह्मणांकडून शा्रे शिकू किंवा ऐकू इच्छित असेल; तेव्ह ब्राह्मणांनी त्याचा तिरस्कार 
केला असावा. म्हणून त्याने ब्राह्मणांविरुद्ध एक नवीन संप्रदाय तिलक चक्रांकित आदी शास्त्र विरुद्ध मनमाने 
पुरु केला असावा. त्याचा शिष्य 'मुनिवाहन' जो चांडाळ कुळात जन्मलेला होता. त्याचा चेला 'यावनाचार्य* 
हा यवन कुलोत्पन्न होता. त्याच्या गावात बदल करून काही लोक त्याला 'यामुनाचार्य असेही म्हणतात. 
त्याच्या नंतर ब्राह्मण कुळात जन्मलेला 'रामानुज' हा चक्रांकित (तप्तमुद्राधारी) झाला. त्याच्या पूर्वी काही ग्रंथ 
लिहिले गेले होते. रामानुजाने धोडीशी संस्कृत शिकून संस्कृतमध्ये लोकबद ग्रंध आणि शारीरिक सूत्रे व 
उपनिषदांची टिका जी शंकराचार्यांच्या टीकेविरुद्ध लिहली होती. त्याने शंकराचार्यांची यथेच्छ निंदाही केली. 

जसे शंकराचार्यांचे मत आहे की, जीव व ब्रह्म हे एकच आहेत. दुसरी कोणतीच गोष्ट वास्तविक नाही, 
जगाचा हा सर्व विस्तार मिथ्या, मावारूप व अनित्य आहे. याउलट रामानुजाचे असे मत आहे की, जीव, ब्रह्म व 
माया ही तीन्ही नित्य आहेत. येथे शंकराचार्यांनी ब्रह्माखेरीज जीव आणि कारण वस्तूला न मानणे हे ठौक नाही, 
तसेच रमानुजांच्या मते जीव व माया यांच्यासह परमेश्वर एक आहे, हे बरोबर नाही, जे की विशिष्ट अदरेत म्हणजे 
जीव ईश्वर व मावा या तीन्ही वस्तूंना नित्य मानणे आणि तीनही एकच आहेत हे म्हणणे हेही चूक आहे. कंठी, 
तिलक, माला, मूर्तिपूजा इत्यादी पाखंडी गोष्टी प्रचलित मानणे ह्या वाईट गोटी चक्रांकितमध्येही आहेत. जसे 
चक्कांकित संप्रदाय जसा वेदविरोधी आहे तसे शंकराचार्यांच्या मताचे लोक नाहीत. 

मूर्तिपूजा समीक्षा 

(प्रश्न) मूर्तिपूजा कोठून सुरू झाली ? 

(उत्तर) जेन लोकांपासून. 

(प्रश्न) जैनांनी ती कोठून घेतली ? 

(उत्तर) आपल्या मूर्खपणातून. 
सत्यार्थ प्रकाश २६५ महर्षिदयानंद सरस्वती 








(पश्न) जैन लोक म्हणतात की, शांत ध्यानावस्थेत बसलेली मूर्ती पाहून आपल्या जीवावरही तसाच शुभ 
परिणाम होतो. 

(उत्तर) जीव चेतन व मूर्ती जड (अचेतन) आहे. मूर्तीप्रमाणे जीवही जड. अ याळ ऱ्ह 
मूर्तीपूजा केवळ पाखंड मत आहे. ती जैनांनी सुरू केली आहे. यासाठी याचे खंडन बाराव्या 
समुल्लासात करणार आहोत. 

(प्रश्न) शाक्त, इत्यादिकांनी मूर्तीच्या बाबतीत जैनांचे अनुकरण केलेले नाही. कारण जैनांच्या मूर्तीसारख्या 
वैष्णवादिकांच्या मूर्ती नाहीत. 

(उत्तर) होय. ते बरोबर आहे. जर त्यांनी जैनांसारुख्याच आपल्या पूर्ती बनविल्या असत्या तर' तेही जैनच 
ज्ञाले असते. म्हणून त्यांनी आपल्या मूर्ती जैनांच्या मूर्तीच्या विद्ध प्रकारच्या बनविल्या, कारण जनांना विरोध 
करणेहे त्याचे काम होते व त्यांना विरोध करणे हे जैनांचे मुख्य काम होते. जसे जैनांच्या मूर्ती नम, ध्यानावस्थित 
आणि विरक्त माणसासारख्या बनविल्या आहेत. तर त्यांच्या उलट वैष्णवादिकांच्या मूर्ती भरपूर शंगारलेल्या, 
ख्लौसहित, रंग-राग-भोग आणि विषयासक्ती दर्शविणार्‍या, उभ्या किंवा बसलेल्या बनविल्या आहेत. जैन 
लोक शंख, घंटा, झ्यांजा वरे वाद्ये वाजवित नाही; तर (वैष्णवादिक लोक) अनेक वाद्यांचा फारच गोंगाट 
करतात. त्यांच्या या दुक्तीमुळे वैष्णवादी संप्रदायी पुरेहितांचे चेले जैनांच्या जाळ्यात न अडकता त्या पोपांच्या 
जाळ्यात अडकले; आणित्यांच्यापैकी अनेकांनी व्यासादी महर्षाच्या नावांवर कपोलकल्पित असंभवनीय 
कथांचे गाधायुक्त ग्रंथ रचले त्यांनी 'पुराण' असे नाव त्यांना दिले आणि कथा देखील ऐकवू लागले आणि मग 
पाषाणाच्या मूर्ती बनवून त्या गुप्तपणे डोंगरात किंवा जंगलात ठेवून येत किंवा जमिनीत पुरून ठेवीत. मग 
आपल्या चेल्याकडून सगळीकडे अशी बातमी पसरवीत की, मला रात्री स्वपामध्ये महादेव, पार्वती, राधा, 
कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मी, नारायण, भैरव, हनुमान यांच्यापैकी कोणी येऊन सांगितले की, “मी अमुक 
ठिकाणी आहे, मला तेथून घेऊन ये आणि मंदिरामध्ये माझी स्थापना कर, तूच माझा पुजारी हो. म्हणजे मी तुला 
मनोवांछित फळ देईन.'' 

अज्ञानी लोकांनी त्या पोपांची लीला ऐकली आणि ते खरे आहे असे मानले मग त्या पोपांना विचारीत, 
“महाराज, अशी मूर्ती कोठे आहे ?'' तेव्हा तो भोंदू त्यांना सांगे, ''अमुक डोंगरात किंवा जंगलातती मूर्ती 
आहे. तुम्ही माझ्याबरोबर चला. मी ती तुम्हाला दाखवितो. मग ते आंधळे त्या लबाड इसमाच्या बरोबर तेथे 
जाऊन पाहत आणि आश्चर्यचकित होत आणि त्या पुरोहिताच्या पायावर लोळण घेऊन म्हणत, “महाराज ! 
तुमच्यावर या देवाची फारच कृपा आहे. तुम्ही ही मूर्ती घेऊन चला. आम्ही तिच्यासाठी मंदिर बांधून देऊ, 
त्यामध्ये या देवाची स्थापना करून तुम्हीच त्याची पूजा करा. मग आम्हीही या प्रतापी देवाचे दर्शनस्पर्शन करून 
मनोवांछित फळ मिळवू." अशी चलाखी एकाने केलेली पाहून सगळ्या पोपांनी आपले पोट भरण्यासाठी छल 
कपट करून मूर्ती स्थापन केल्या, 

(पश्न) परमेश्वर निराकार आहे. त्याचे ध्यान करता येत नाही. म्हणून ध्यानासाठी मूर्तीच असली पाहिजे, 
अगदी काहीच न करण्यापेक्षा मूर्तीसमोर जाऊन, हात जोडून जे लोक परमेश्वराचे स्मरण करतात व नामजप 
करतात, त्यात काव नुकसान आहे? 
आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २६६ अकरावासमुल्लास 








(उत्तर) ज्याअर्थी परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक आहे त्याअर्थी त्याची मूर्ती बनूच शकत नाही आणि जर 
केवळमूर्तीच्या दर्शनाने परमेश्वराचे स्मरण होत असेल तर परमेश्वराने निर्माण केलेली पृथ्वी, पाणी, अनी, 
वायू, वनस्पती वगैरे वस्तुंच्या अद्‌भुत रचना पाहून ईश्वराचे स्मरण होणार नाही काव ? अशा परमेश्‍वर रचित 
पृथ्वी पर्वतादि महा मूर्ति की ज्या पर्वतापासून मनुष्यकृत मूर्ति बनतात त्या रचनांना पाहून परमेश्वराचे स्मरण 
होऊ शकत नाही काय ? शिवाय पूर्ती पाहिल्यानंतर परमेश्वराचे स्मरण होते असे जे तुम्ही म्हणता ते पूर्णपणे 
खोटे आहे. कारण जेव्हा मूर्ती समोर नसेल तेव्हा परमेश्वराचे स्मरण न झाल्याने माणूस एकान्त मिळताच चोरी, 
जारी वगैरे दुष्कृत्ये करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतो. कारण तो समजतो की आपल्याला कोणी यावेळी व या 
ठिकाणी पाहत नाही म्हणून तो ते कुकर्म केल्याशिवाय चुकणार नाही. अशा प्रकारे पाषाणादिकांच्या मूर्तीची 
पूजा करण्यात अनेक दोष आहेत असे सिद्ध होते. 

आता असे पाहा | जो कोणी पाषाणादिकांच्या मूर्तींना न मानून सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, न्यायकारी 
परमात्मा सर्वत्र आहे असे जाणतो व मानतो तो हे ओळखतो का, परमेश्वर सगळ्यांची बरी-वाईट कृत्ये सदैव 
पाहत असतो; आणि एक क्षणही आपण पर्मात्म्यापासून वेगळे राहू शकत नाही, म्हणून कुकर्म करण्याची गोष्ट 
तरदूरच राहिली, तसे काही करण्याचा वाईट विचारही तो मनात आणू शकत नाही. त्याला हे माहीत असते की, 
जर मी मनाने अथवा वाणीनेही काही वाईट कृत्य करीन तर त्या सर्वांतर्यामी परमेश्वराच्या न्यायानुसार मला 
शिक्षा झाल्याखेरीज राहणार नाही. शिवाय केवळ नामस्मरणाने काहीही फळ मिळत नसते. मुसते तोंडाने 
साखर, साखर असे म्हटल्याने तोंड गोड होत नाही किंवा कडुलिंबाचा जप केल्याने तोंड कडू होत नाही, प्रत्यक्ष 
जिभेने चाखल्यावरच गोडवा किंवा कडूपणा लक्षात येतो. 

नामस्मरण 

(प्रश्न) देवाचे नाव घेणे पूर्णपणे मिध्या आहे काय ? सर्व पुराणांमध्ये तर नामस्मरणाचे खूपच माहात्म्य 
वर्णिले आहे. 

(उत्तर) नामस्मरण करण्याची तुमची रीत चांगली नाही. ज्याप्रकारे तुम्ही नामस्मरण करता ती रीत 
चुकीची आहे. 

(प्रश्न) आमची रीत चुकीची का आहे ? 

(उत्तर) कारण तीवेदविरदध आहे. 

(अश्च) तर॒ मग वेदोक्त नामस्मरणाची रीत तुम्ही आम्हांला सांगावी ! 

(उत्तर) बैदिक पद्धतीने नामस्मरण अशा प्रकारे केले पाहिजे. 'न्यावकारी' हे ईश्रराचे एक नाव आहे. 
त्याचा अर्थ असा की, परमात्मा पक्षपातरहित होऊन सर्वांचा यथायोग्य न्याय करतो. हा अर्थ लक्षात ठेवून 
न्यावयुक्त व्यवहार करावा. कधीही अन्याय करू नये. अशा प्रकारे परमेश्वराच्या एका नावानेदेखील आचरण 
केल्यास एका माणसाचे कल्याण होऊ शकते. 

(पश्न) परमेश्वर निराकार आहे, हे आम्हालाही माहीत आहे. परंतु त्याने शिव, विष्णू, गणेश, पूर्य, 
देवी इत्यादिकांची शरीरे धारण करून राम, कृष्ण वौरे अवतार घेतले. म्हणून त्याच्या मूर्ती बनतात. तेही चूक 
आहे काव? 
सत्यार्थ प्रकाश २६७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





डन होय. तेही चूक आहे. कारण “अज एकपात्? “*अकायम्‌? इत्यादी विशेषणांचा वापर 
करून परमेश्वर हा जन्ममरणरहित व शरीसहित असल्याचे वेदात सांगितले आहे. तसेच वुक्तिवादानेही परमेश्वर 
कधी अवतार घेत नाही. कारण जो आकाशासास््ा सर्वत्र व्यापक, अनंत आणि सुखदु:ख इत्यादी गुणरहिततो 
एका लहानशा वीर्यात, गर्भाशयात किंवा शरीरात कसा सामावू शकेल ? जो एकदेशीय असतो त्याचेच येणे व 
जाणे होत असते. जो अचल, अदृश्य व अणुरेणूत भरून राहिलेला आहे त्याचा अवतार॑होतो असे म्हणणे 
म्हणजे वंध्यापुत्राचा विवाह होऊन त्यांच्या पौआंचे दर्शन करण्याची गोष्ट आहे. 

(प्रश्न) ज्याअर्थी परमेश्वर सर्वव्यापक आहे तर तो मूर्तातही आहे. मग त्याची भावना कोणत्याही पदार्थात 
करून पूजा करण्यास काव हरकत आहे ? पाहा :- 

न काहे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये । 

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्धावो हि कारणम्‌॥। गत्ढ पुरण. गत खं. अ. ३० एलो, (३ 

देव हा लाकूड, दगड व माती यांनी बनविलेल्या पदार्थात नसतो; तर तो भावनेत असतो, जेधे भाव 
करावा तेथे परमेश्वर सिद्ध होतो. (भाव तसा देव) 

(उत्तर) पे श्रर सर्वत्र व्यापक असताना एखाद्या विशिष्टवस्तुच्या ठिकाणीच तो आहे आणि इतस्र नाही, 
अशी भावना बाळणणे म्हणजे चक्रवर्ती राजाला संपूर्ण राज्याचा सत्ताधीश न मानता एखादा लहानशा झोपडीचा 
मालक समजण्यासारखे आहे. पहा | हा त्याचा केवढा मोठा अपमान आहे तसेच तुम्ही त्याचाही अपमान 
करण्यासारखे आहे. परमेश्वर सर्वव्यापक आहे तर मग बागेतली पानेफुले तोडून ती मूर्तीवर का वाहता ? चंदन 
उगाळून का लावता ? उदबत्ती कशाला जाळता ? घंटा, झांज, टाळ, पखवाज काठीने कशाला बडवता? तो 
तुमच्या हातांत परमेश्वर आहे. मग हात कशाला जोडता ? मस्तकात आहे मग ते कशाला नमवता ? अन्नपाण्यात 
आहे. मग त्याचा नैवेद्य कशाला दाखवता ? पाण्यात ईश्रर आहे मग देवाला आंबोळ कशाला घालता ? कारण 
की तो परमेश्वर या सर्व पदार्थात व्यापक आहे. 

आणितुम्ही व्यापकाची पूजा करता की, व्याप्यांची ? जर तुम्ही व्यापकाची पूजा करीत असाल तर दगड, 
लाकूड इत्यादींवर गंधफुले का वाहता ? आणि जर तुम्ही व्याप्याची पूजा करत आहात तर आम्ही परमेश्वराची 
पूजा करतो असे खोटे का बोलता ? आम्ही ईश्वराचे नव्हे तर पाषाणादिकांचे पुजारी आहोत असे खरे का 
नाही सांगत ? 

आता असे सांगा की, 'भाव' खरा आहे की खोटा ? तो खरा आहे तर तुमच्या भावनेच्या आधीन बनून 
परमेश्वर बद्ध होऊन जाईल आणि तुम्ही मातीमध्ये सोने, चांदी इत्यादी; दगडामध्ये हिरा, पन्ना इत्यादी; 
समुद्राच्या फेसामध्ये मोती; पाण्यामध्ये दूध, तूप, दही इत्यादी; आणि धुळीमध्ये मैदा, साखर इत्यादीची भावना 
बाळगून त्यांना तसे का बनवीत नाही ! तुम्ही दु:खाची भावना कधी करीत नाही; मग ते का होते ? आणि सदेव 
सुखाची भावना करता; मग ते का मिळत नाही ? आंधळा माणूस नेत्रांची भावना करून का पाहू शकत नाही ? 
मरण्याची भावना करीत नाही; मग का मरंता ? म्हणून तुमची भावना खरी नाही. कारण जो जसा असेल तसाच 
तो मानणे ही खरी भावना होय जसे अमीमध्ये अमी, पाण्यामध्ये पाणी समजणे हौ भावना आणि पाण्यामध्ये 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २८ अकरावासमुल्लास 





पणय अमीमध्ये पाणी आहे असे समजणे ही अभावया होय. कारण जे जसे आहे त्याला तसे जाणणे हे 
ज्ञाआहे आणि त्याच्या विपरीत जाणणे हे अज्ञान होय. म्हणून तुम्ही अभावनेला भावना व भावनेला 
अभावमा म्हणता. 

(प्रश्न) अहो ! जोपर्यंत वेदमंत्रांनी आवाहन केले जात नाही तोपर्यंत देवाचे आगमन होते नाहीं. आवाहन 
केले की, परमेश्वर ज्ञटकन येतो आणि विसर्जन केले की तो निघून जातो. 

(उत्तर) जेर मंत्रोच्चाराने आवाहन केल्याने मूर्तीमध्ये देव येत असेल तर ती मूर्ती सचेतन का होत नाही ? 
आणि विसर्जन केल्याने तो निघून जात असेल तर तो कोठून येतो आणि कोठे जातो ? 

बंधूंनो ऐका ! पूर्णब्रह्म परमात्मा येतही नाही अथवा जातही नाही. जर तुम्ही मंत्रबळाने परमेश्वराला 
बोलावू शकता, तर त्या मंत्रांनी आपल्या मेलेल्या पुत्राच्या शरीरात जीवाला का बोलांवित नाही ? आणि 
शत्रूच्या शरीरातील जीवात्म्याचे विसर्जन करून त्याला ठार का मारू शकत नाही ? 

भोळ्या भाबड्या बंधूंगो, ऐका ! हे पोप तुम्हाला फसवून आपला स्वार्थ साधतात. वेदांमध्ये 
पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा आणि परमेश्वराच्या आवाहन- विसर्जुनाशी संबंधित एक अक्षरही त्यात नाही. 

(प्रश्न) प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्टन्तु स्वाहा । 

सुखं चिरं तिष्ठतु स्वाहा । 
इन्द्ियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ प्रति्ठामयूख् आदि गरन्य 
इत्यादी प्राणप्रतिष्ठापनेचे वेदमंत्र विद्यमान असताना ते नाहीत असे तुम्ही कसे म्हणता? 

(उत्तर) अरे बाबा ! आपली बुद्धी धोडी तरी वापर की, हो सारी वेदवचमे नसून दाममार्गी लोकांनी 
वेदांविरुद्ध लिहिलेल्या तंत्रांधातील पोपरचित पंक्ती आहेत, 

५ (प्रश्न) तंत्रगरंथ खोटे आहेत काय ? 

(उत्तर) होय ! ते पूर्णपणे खोटे आहेत. ज्याप्रमाणे पाषाणादी मूर्तीशी संबंधित एकही मंत्र वेदात नाही 
त्याचप्रमाणे 'स्मानं समर्पयामि यांसारखी वचनेही त्यांत नाहीत, “पाघाणाविमूर्ति रचयित्वा 
संस्थाप्य गन्धादिभिरचंयेत्‌' म्हणजे पाषाणादींची मूर्ती बनवून तिची स्थापना मंदिरात करावी आणि 
गंधाक्षतांनी तिची पूजा करावी, असे वेदांमध्ये मुळीच सांगितलेले नाही. 

(प्रश्न) वेदांमध्ये तशी बिश्चि नाही तर खंडनही नाही आणि जरी खंडन केले आहे तरी 'प्राप्तौ सत्या 
निषेध: म्हणजे पूर्ती अस्तित्वात असल्यानेच त्याचा निषेध होऊ शकतो. 

(उत्तर) विधि तर माही याउलट परमेश्वराच्या ठिकाणी अन्य कोणत्याही पदार्थाला पूजनीय मानू नये असे 
स्पष्ट सांगितले आहे व तसे करणे सर्ववेव निप्िद्ध ठरविले आहे. काव अपूर्वविधी होत नाही ? हे ऐका ! 


अन्धन्तमः प्रत्रिशन्ति ये$सम्भूतिमुपासंते 

ततो भूर्य$इव ते तमो य5उ सम्भूंत्या ७ रता: ॥।१॥ वु-अ:४०) म. ६ 

अर्ध :- जे लोक 'असंभूति' म्हणजे अनुत्पन्न अनादी प्रकृतिरूप कारणाची ब्रह्माच्या ठिकाणी उपासना 
करतात ते अंधकारात प्रवेश करतात आणि जे लोक 'संभूति' म्हणजे मूळ प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेल्या 


सत्यार्थप्रकाश २६९ महर्षिदयानंद सरस्वती 





र 
! 
र 





ऱ् पाषाण, वृक्ष इत्यादीकांच्या अवयवांना व मनुष्यादिकांच्या शरीरांना ब्रह्म समजून 
त्यांची उपासना करतात, ते त्याहूनही जास्त गडद अंध:कारात पडतात. अर्थात ते महामूर्ख लोक घोर दुःखरूपी 
नरकात पडून दीर्घकाळ महाक्लेश भोगतात.॥१॥ 
न तस्य॑ प्रतिमा$अंस्ति ॥२॥ वजु.अ. ३२|मं. ३ 
जो परमात्मा सर्व जगात व्यापक आहे, त्या निराकार परमेश्वराची भौतिक प्रतिमा, परिमाण साहश्य किंवा 


मूर्ती नाही. ॥२॥ 

यद्वाचानभ्युदितं येन बागभ्युद्यते । 

तदेबत ब्रह्म त्वं ब्िद्धि नेद यदिदमुपासते ॥१॥॥ केगोपि. बं. !।मं. ४ 

जो परमेश्वर वाणीचा विषय नाही; म्हणजे 'हे पाणी आहे. घ्या,' असा तो विषय नाही आणि ज्याच्या 
धारणेने व सत्तेने वाणीची प्रवृत्ती असते तेच ब्रह्म आहे हे तू जाण व त्याची उपासना कर. त्याच्या खेरीज अन्य 
जे काही आहे ते उपासनीय नाही. ॥!॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 

तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेद यदिदमुपासते ।।२॥ ढेगोपे. लं. !|मं.५ 

जो परमेश्वर मनाने 'इयत्ता' तुकडी करून मनात आणला जात नाही, जो मनाला जाणतो तेच ब्रह्म आहे 
हे तू जाण आणि त्याचीच उपासना कर. याच्याहून भिन्न असा जो जीव व अंत:करण आहे त्याची हृपासना 
ब्रह्माच्या स्थानी करू नकोस. ॥२॥ 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यन्ति। 

तदेव ब्रह्म त्वं निद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥।३॥॥ केगोपरे. बं. !। मं. ६ 

जो परमात्मा डोळ्यांना दिसत नाही, परंतु ज्याच्यामुळे डोळे पाहतात तेच ब्रह्म आहे हे तू जाण आणि 
त्याचीच उपासना कर. त्याच्याहून भिन्न सूर्य, विद्युत व अमी । वगैरे जे जडपदार्थ आहेत, त्यांची उपासना करू 
नकोस. ॥३॥॥ 

यच्छोत्रेण न शृणोति येन का ॥ 

तदेब ब्रह्म त्व बिद्धि नेदं ॥४॥ा केगोपि. खं. १ मं. ७ 

ज्या परमेश्वराचे ग्रहण कानांनी होऊ शकत नाही, परंतु ज्याच्यामुळे कान ऐकतात त्यालाच तू ब्रह्म जाण 
आणि त्याचीच उपासना कर. त्याच्याहून वेगळे असे जे शब्दादी विषय आहेत त्यांची उपासना तू ब्रह्माच्या 
ठिकाणी करू नकोस. ॥४॥| 

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राण: प्रणीयते। 

तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥॥५॥ केनोपनि. खं. !। मं. ८ 

जो पस्मेश्वर प्राणांच्या योगाने गतिमान होत नाही, परंतु ज्याच्यामुळे प्राण गमनशील होतात तेच ब्रह्म 
आहे हेतू जाण आणि त्याचीच उपासना का. त्याच्याहून भिन्न असे वायू वगैरे जे पदार्थ आहेत त्यांची उपासना 
तू करू नकोस. ॥५॥ 

अशा प्रकारे अनेक निषेध आहे. निषेध हा प्राप्ताचा व अप्राप्ताचाही होतो. एके ठिकाणी बसलेल्या 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २७० अकराबासमुल्लास 








र्‍ 'प्राप्ता' चा निषेध होय. “हे पुत्रा! तू कधी चोरी करू नकोस. विहिरीत पडू नकोस. 
दुशदची संगत धरू नकोस. विद्याहीन राहू नकोस." हा 'अग्राप्ता' चा निषेध होव. म्हणून मनुष्याच्या ज्ञानामध्ये 
अश्रप्ताचा आणि पामेश्वराच्या ज्ञानामध्ये प्राप्ाचा निषेध केला आहे. म्हणून पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा 
अत्यंतंनिषिद्ध आहे. न 

(प्रश्न) मूर्तक्‍पूजेमध्ये जर पुण्य नाही तसे पापही नाही. 

(इत्तर) कर्मे दोन प्रकारची असतात. विहित व निषिद्ध. सत्य भाषण करावे इत्यादी जी कर्तव्ये वेदांत 
सांगितली आत ती विहित कर्मे होत. असत्य भाषण करू नये, यांसारखी जी अकर्तव्ये वेदांत सांगितली आहेत. 
ती निषिद्ध कां होत. विहित कर्मांचे अनुष्ठान करणे हा धर्म असून ती न करणे हा अधर्म आहे. याचप्रमाणे निषिद्ध 
कर्मे करणे हाअधर्म असून ती न करणे हा धर्म आहे. ज्याअर्थी वेदांनी निषिद्ध ठरविलेली मूर्तिपूजा वगेरे कर्मे 
तुम्ही करता त्याअर्थी तुम्ही पापी ठरत नाही काय ? 

(प्रश्न) असे पाहा ! वेद अनादी आहेत. त्या काळी मूर्तीची काव आवश्यकता होती ? कारण पूर्वी देव 
प्रत्यक्ष होते. ही मूर्तिपूजा कालांतराने तंत्मार्गी ग्रंथ व पुराणे याच्यापासून निर्माण झाली. जेव्हा माणसाचे ज्ञान 
व सामर्थ्य ढमी झाले तेव्हा निराकार परमेश्वराचे ध्यान करू शकले माही. मात्र मूर्तीचे ध्यान करणे त्यांना शक्‍य 
होते. म्ह्णून अज्ञानी लोकांसाठी मूर्तिपूजा आहे. घराची एकेक पायरी चढतच वर जाता येते. पहिली पावरी 
सोडून व जाणे शक्‍य होत नाही म्हणून मूर्तिपूजा ही पहिली पायरी आहे. ती करता-करता जेव्हा ज्ञान प्राप्त होते 
व अंत:करण पवित्र बनते तेव्हा माणूम परमात्म्याचे ध्यान करू शकेल. ज्याप्रमाणे लक्ष्यवेध करणारा प्रथम 
स्थूल लक्ष्यावर गोळी किंवा गोळा मारो आणि मग हळूहळूसूक्ष्म लक्ष्यवेध करू शकतो. जशा मुली बाहुल्याचा 
खेळतोपर्यंत खेळतात जोपर्यंत त्यांना खरा पती प्राप्त होत नाही. अशाप्रकारे मूर्तिपूजा करणे वाईट गोष्ट नाही, 

(उत्तर) ज्याअर्थी वेदविहित धर्म आणि वेदविरुद्ध आचरण करणे हा अधर्म आहे त्याअर्थी तुमच्या 
म्हषेण्याप्रमाणेही मूर्तिपूजा करणे हा अधर्म ठरतो. जे ग्रंथ बेदविरुद्ध आहेत त्यांना प्रमाण मानणे म्हणजे जणू 
नासिक बनणेच होय, पाहा :- 

नास्तिको बेदनिन्दक: ॥।१॥ मरु. अ. २! ऱ्लो. !! 

मनु महाराज असे सांगतात की, जो वेदांची निंदा म्हणजे अपमान, त्याग, वेदांविरुद्ध आचरण करतो तो 
गॅस्तिक आहे.''॥!॥ 

या ब्रेदबाह्या: स्मृतयो याज्च काश्च | 

सर्वास्ता निष्फला: प्रेत्य तमोनिष्ठा क्ल स्मृता: ॥२॥ मु. अ.!२।४लो. १५ 

जे ग्रंथ वेदबाह्य कुत्सित पुरुषांनी बनविले आहेत, ते जगाला दु:खसागरात बुडविणारे आहेत. ते सर्व 
निष्फळ, असत्य, अंध:कारूप आणि इहलोकी व पस्लोकी दुःख देणारे आहेत. ॥२॥ 

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतो$न्यानि कानिचित्‌। 

तान्यर्बाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥।३॥ मनु. अ. (२) श्लो. ९६ 

वेदांचा विरोध करणारे जे ग्रंथ तयार होतात ते आधुनिक असल्यामुळे लवकर यष्ट होतात. त्यांना मानणे 
निष्फळ व चुकीचे आहे. ३॥ 


सत्यार्थ प्रकाश २७? महर्षि दयानंद सरस्वती 





- ब्रह्मदेवापासून जैमिनी मह्षींपर्यंतच्या विद्वानांचे मत आहे की जे काही वेदांविरुद्ध असेल त्रे 
मान्य न करणे आणि जे वेदानुकूल असेल त्याचे आचरण करणे हा धर्म होव. का? कारण वेद हा सत्य अर्थाचा 
प्रतिपादक आहे. याविरुद्ध जे तंत्रगंथ व पुराणग्ंथ वेदविरुद्ध आहेत ते खोटे आहेत. त्यामध्येसांगितलेली 
मूर्तिपूजाही अधर्मरूप आहे. माणसांचे ज्ञान जडाची पूजा केल्याने वाढत नाही. किंबहुना जे काही ज्ञान असते 
तेही जड पूजनाने नष्ट होऊन जाते. ज्ञानी लोकांची सेवा व सत्संग केल्याने ज्ञान वाढते. पाषाणादिकांच्यामूर्तीची 
सेवा करून ते वात माही. मूर्तिपूजेने परमेश्वराचे ध्वान करणे सुलभ होते काव ? मुळींच नाही. मूर्तिपूजा ही 
पावरी नसून एक मोठी दरी आहे. माणूस त्यात पडला की, त्याचा चक्काचूर होतो. तो त्यातून बोहेर पडू शेकत. 
नाही, त्यातच मरून जातो. लहाम धार्मिक पंडितांपांसुन मोठ्या विद्ान योग्यापर्यंत लोकांच्या सत्मगाने सद्‌विद्या 
वसत्यभाषण इत्यादी परेश्वर प्राप्तीच्या पायऱ्या आहेत. जशा घराच्या वरच्या मजल्यावर जाण्यागाठी शिडीचा 
उपयोग होतो (तसा या पायऱ्यांचा ज्ञान मिळविण्यास माणसाला उपयोग होतो. ) परंतु मूर्तिपूजा करता करता 
कोणी ज्ञानी तर झाला नाही. परंतु सारे मूर्तिपूजक अज्ञानी राहून, मनुष्यजन्म व्यर्ध घालवून मरून गॅले आणि जे 
उरले आहेत व यापुढे असतील तेही मनुष्यजन्म फुकट धालवून धर्म, अर्थ, काम व मोक्षच्या प्रापीपासून 
मिळणाऱ्या फळांना मुकतील व निष्कारण नष्ट होतील. मूर्तिपूजा ही ब्रद्माच्या ्रापतीतील स्थूल लध्यासारखी 
नाही. परंतु धार्मिक विद्वान व सृष्टिविद्या या गोष्टी आहेत. त्यामुळे ज्ञान वाढवीत वाढवीत माणुस बरह्माता जाणू 
शकतो. मूर्तिपूजा ही बाहुल्यांच्या खेळासारखी नाही. त्याऐवजी प्रधम अक्षरओळख करून धेऊन मगचांगला 
विद्याभ्यास करणे हे बाहुल्यांच्या खेळासारखे ब्रह्माच्या ग्रापीचे साधन आहे. लक्षात ठेवा. जो कोणी: उत्तमविद्या 
वशिक्षण मिळवील त्याला खरा स्वामी परंमात्माही प्राप् होईल. कि 
मूर्तिपूजेचे १६ दोष । 
(प्रश्न) सकारावर मन स्थिर होते तसे ते निराकावर स्थिर होणे कठिण आहे. म्हणून मूर्तिपूजा 
आवश्यक आहे. 1 
(उत्तर) (१) साकारावर मन कधीही स्थिरहोऊ शकत नाही. कारण मन मूर्तीचे ग्रहण चटकन कते अणि 
मग तिच्या एकेका अवयवावर ते फिरत राहते आणि निराकार अनंत परमात्म्याचे ग्रहण करताना मन नशा 
सामर्ध्यानुसार खूप धावपळ करे परंतु त्याला त्याचा अंत लागत नाही. निरवयव असल्यामुळे मन चंचल. 
नाही. उलट परमेश्वराच्या गुण, कर्म, स्वभावाचा विचार करता करता ते आनंदात मम होऊन स्थिर होते. 
जरसाकारावर भन स्थिर होऊ शकले असते तर जगातील स्रगळ्या माणसांची मने स्थर झाली असती. कारण 
या जगात माणूस आपलो पली, मुलगा, धन, मित्र इत्यादी साकारांमध्येसदैव गुंतलेला असतो. परंतु कोणाचेही 
मन स्थिर होत नाही जोपर्यंत निराकारामध्ये मन गुंत्रविले जात नाही. म्हणून मूर्तिपूजा करणे हा अधर्म आहे... 
(२) मंदिर बांधण्यात कोट्यवधी रुपये. खर्च करून माणसे दरिद्री बनतात. शिवाय त्यात अनेक 
घोटाळेही होतात. 
(३) देवळांमध्ये खरी पुरुषांची गर्दी होत असल्याने तेथे व्यभिचार, भांडणतंटे व रोगराई वगेरे वाईट 
गोष्टी घडतात. 


आयाविरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन २७२ अकरावा समुल्लास 





(४) मूर्तिपूजा हेच धर्म, अर्थ, काम व मुक्ती यांचे साधन आहे असे मानल्यामुळे माणूस पुरुषार्थहोन 
बनतो आणि मनुष्यजन्म वावा घालवितो. 

(५) मुंतिपूजेमुळे नाना प्रकारची नावे ब चरिजरे असणाऱया पूर्ती परस्परविरोधी प्रचारात येतात आणि 
त्यांच्या पुजाऱ्यांमधील एकमत नाहीसे होऊन त्यांच्यात वैमनस्य निर्माण होते. आपसातील या फाटाफुटीमुळे 
देशाचा नाश होतो. 

(६) मूर्तिपूजक लोक मूर्तीच्या भरवशावर शत्रूचा पराजय व आपला जव होईल असे समजुन स्वस्थ 
बसतात. म्हणून त्यांचा पराजय होऊन त्यांचे राज्य, स्वातंत्र्य, धनाचे सुख शजूच्या ताब्यात जाते. मग ते पराधीन 
होऊन भटारखान्याच्या त्राप्रभाणे किंवा कुंभाराच्या गाढगाप्रमाणे शत्रूंचे गुलाम बनून नाना प्रकारची दुःखे 
भोगतात. 

(७) जरकोणी एखाद्याला असे म्हटले की, ''तुझ्या बसण्याच्या जागी किंवा नावावर मी दगड ठेवतो." 
तर तो माणूस क्रुद्ध होऊन त्याला मारील किंवा शिव्या देईल. त्याचप्रमाणे परमेश्वराच्या उपासनेचे स्थान 
असणारे हृदय व त्याचे नावावर यांच्या जागी पाषाणादिकांच्या मूर्ती स्थापन केल्या तर त्या दुष्टबुद्धीच्या 
लोकांचा सत्यानाश परमेश्वराने का करू नये ? 

(८) भ्रामक कल्पनांच्या आहारी जाऊन मूर्तिपूजक लोक वेगवेगळ्या देवळांना भेटी देण्यासाठी देशदेशांतरी 
हिंडत फिरतात; आणि दुःख भोगतात. धर्म, संसार, व परमार्थाचे काम मष्ट करतात. त्यांना चोर-दरोडेखोर 
आणि लबाड लोक फसवून लुबाइतात. 

(९) मूर्तिपूजक लोक दुष्ट पुजाऱ्यांना जे धन देतात त्याचा उपयोग ते पुजारी, वेश्यागमन, परत्लौंगमन, 
मद्यपान, मांसाहार, तंटेबखेडे यात खरचं करतात. त्यामुळे धन देणाऱ्याचे मुख मूळ नाहीसे होऊन त्याला 
दुःख होते. 

(१७) हे लोक माता, पिता वगेरे आदरणीय व्यक्तींचा अपमान करून पाषाणादिकांच्या मूर्तीचा सन्मान 
करतात. अशा प्रकारे ते कृतध्न होतात. 

(११) जेव्हा कोणी त्यांच्या पूर्वी फोडतात किंवा चोरून नेतात तेव्हा ते हाय हाय करत रडत बसतात. 

(१२) पुजारी परश्नीगमन आणि पुजारिणी परपुरुषगमन करतात. त्यामुळे दोघेही ्रीपुरुषांच्या वैवाहिक 
प्रेमाच्या आनंदाला मुकतात. 

(१३) स्वामीच्या आज्ञेचे पालन सेवक यधावत करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात विरोधभाव निर्माण 
होळन नष्ट भ्रष्ट होतात. 

(१४) जदाचे ध्यान करणाऱ्याचा आत्माही जड बुद्धीचा होतो. कारण ध्येयाचा जडत्व ह्या धर्म अंत:करणाद्वारे 
आत्म्यामध्ये नक्कीच येतो. 

(१५) परमेश्वराने सुगंधी फुले वगेरे गोष्टी हवा व पाणी यांचा दुर्गंध नाहीसा होऊन वातावरण आरोग्य 
संपन्न व्हावे यासाठी निर्माण केल्या आहेत. त्या फुलांचा सुगंध वातावरणात पसरून दीर्घ काळपर्यंत हवा व 
पाणी शुद्ध कतो. ती फुले झाडांवर राहिली तर त्यांचा संपूर्ण सुगंध अनेक दिवस दरवळत राहतो. परंतु पुजारी 


सत्यार्थ प्रकाश २७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





डे ही फुले मध्येच तोडून त्यांचा नाश करतात. फुले गाऱ्यात पडून सडतात व दुर्गंध उत्पन्न करतात. काय | 


एरेश्वराने दगडांवर वाहण्यासाठी फुलांसास्ख्या मुगंधी गोष्टी निर्माण केल्या आहेत ? 

(१६) दगडावर बाहिलेली फुले, गंध, अक्षता वरे पाण्यात व मातीत पडून, मोरीत अथवा कुंडात 
राहिल्याने कुजतात. त्यांचा तो दुर्गंध वातावरणात पसरतो तो माणसाच्या विष्ठेच्या धाणोसारखा असतो आणि 
त्यात हजारो किडे पडतात व मरतात. 

अशा प्रकारे मूर्तिपूजा करण्यात अनेक दोष येतात. म्हणून पाषाणादिंच्या मूर्तीची पूजा सजनांना त्याज्य 
आहे. ज्या लोकांनी पाषाणमय मूर्तीची पूजा केली, जे करीत आहेत आणि पुढे करतील ते वर सांगितलेल्या 
दोषांपासून वाचले नाहीत, वाचत नाहीत व वाचणार माहीत. . . 

पंचायतन पूजा समीक्षा 

(प्रश्न) कोणत्याही प्रकारची मूर्तीपूजा करू नये अधवा करवृ नये. परंतु आपल्या आर्यावर्त प्राचीन 
काळापासून पंचदेवपूजा हा शब्द परंपरेने चालत आलेला आहे. या पंचायतनामध्ये शिव, विष्णू अंबिका, 
गणेश व सूर्य यांच्या मूर्ती पूजिल्या जातात. ही पंचायतन पूजा आहे की नाही ? 

(उत्तर) कोणत्याही प्रकारची मूर्तिपूजा करू नये. परंतु जे सजीव आहेत त्यांची पूजा, परत्कार काणे. 
पंचदेवपूजा किंवा पंचायतनपूजा हा या शब्द चांगल्या अर्थाचा आहे. परंतु विद्याविहीम निबुंद्ध लोकांनी त्याचा 
उत्कृष्ट अर्ध पोडून निकृष्ट अर्ध ग्रहण केला आहे. आजकाल शिव वगैरे पाच मूर्तीची जी पूजा केली जाते तिचे 
खंडन आम्ही वर केलेच आहे. परंतु जी खरी वेदोक्त व वेदानुकूल अशी पंचायतनाची देवपूजा व मूर्तिपूजा आहे 
तीऐका 


मा नोजधी: कळक ह अ. (मं. !५ 
आचार्य$उपनर्यमानो ब्रह्मचारिणंमिच्छते ॥।२॥ अड. रा !! 7. ५१. (७ 


अर्तिथिर्गृहानुपच्छेत्‌ ॥३॥ अबब. का. (इय. ५4: !! 


अर्सत प्रार्चत भ्रियंमे्यासो अर्चत॑ ॥४॥ ३. 4. ८ तू. ६९ २. ९ 

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्यामेज प्रत्यक्षं ब्रह्म बदिष्यामि ॥५॥ १.३. ! अय. ! 

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥६॥ शतपद. परप. ५ ब्रा. ५ क॑. (७ 
का म्त आचायदिळोभभज, अतिथिठेजो भव ॥॥७॥ शलंयर  ! अ 


भक ३ ॥८॥ मु. अ. ३ इलो. ५५ 
पूज्यो ॥ ९ जु.अ.५ श्लो. (शा 


पहिली मूर्तिमती, पूजनीया देवता माता आहे. सर्व मुला-मुलींनी तन-मन- धनाने मातेची सेवा करून 
तिला प्रसन्न ठेवावे. दुसरा देव पिता आहे. मातेप्रमाणे त्याचीही सेवा करावी. ॥!॥| तिसरा देव आचार्य विद्यादाता 
आहे. त्याची तन-मन- धनाने येवा करावी. ॥२॥ चौधा देव अतिधी. जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सर्वांचे 
कल्याण इच्छिणारा, जगभर भ्रमण करणारा, सत्याच्या उपदेशाने सर्वांना सुखी करणाऱ्या अतिथीची सेवा 
करावी. ॥३॥ पाचवा देव प्लीसाठी पती व पतीसाठी पत्नी पूजनीय होय.॥४॥ हेच ते पाच मूर्तीमान देव 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन र्छडॅ अकरावासमुल्लास 











डे संगाने मनुष्यदेहाची उरतात, पालन, सत्य शिक्षण, विद्या व संत्योपदेश यांची प्रात होते. याच परमेश्वर 
ग्राप्तीच्या पायऱ्या आहेत. या दैवतांची सेवा न करता जे लोक पाषाणदिकांच्या मूर्तीची पूजा करतात ते अत्यंत 
वेदविरोधी आहेत. 

मूर्तिपूजेचे अंधजरि्यास 

(पश्न) माता, पिता इत्यादींची सेवा करून मूर्तिपूजाही केली तर त्यात काही दोष नाही ना ? 

(उत्तर) पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा पूर्णपणे सोडणे व माता, पिता इत्यादी मूर्तिमंत देवांची सेवा करणे 
यातच कल्याण आहे. माता, पिता वगरे प्रत्यक्ष सुख देणाऱ्या देवांना सोडून पाषाणादी अदेवांसमोर लोक डोके 
आपटतात ही केवढी अनर्थकारक गोष्ट आहे ! माता, पिता इत्यादी देवासमोर नैवेद्य ठेवला तर ते तो स्वत: 
खाऊन टाकतील आणि भेटवस्तू, पूजा वरे ग्रहण करतील; मग आपल्या तोंडात किंवा हातात काहीच पडणार 
नाही, म्हणून पाषाणादिकांच्या मूर्ती बनविल्या, त्यांच्यासमोरवेद्य ठेवून ठण ठण घंटानाद करावा, पूं पू असा. 
शंख वाजवावा, सावळा गोंधळ माजवावा, देवाला अंगठा दाखवून 'त्व॑ अंगुष्ठ गृहाण, भोजन पदार्थ वा अहं 
ग्रहीष्यामि' असे म्हणून एखाद्याला फसवावे किंवा चिडवावे की, 'तू घंटा घे' आणि त्याला अंगठा दाणवून 
त्याच्या समोरचे सगळे पदार्थ आपणच उपभोगावेत तशीच ही पूजा नावाच्या सत्कर्माच्या शत्रूंची म्हणजे 
पुजाऱ्यांचा खेळ आहे, हे ठग लोक मूर्तीला भपकेबाज कपडे व झगमगीत दागिने घालून सजवितात आणि 
बिचार्‍या निर्बुद्ध व भोळ्याभाबड्या लोकांना लुटून त्यांच्या पैशावर स्वतः चैन करतात. एखादा धार्मिक राजा 
असता तर त्याने या पाषाणप्रिय लोकांना दगड फोडणे, घरे बांधणे यांसारखी कामे करायला लावून त्यांच्या 
उदरनिर्वाहाची सोय केली असती. 

(अश) ज्याप्रमाणे श्रीची पाषाणदिकांची मूर्ती पाहून मनात कामविकार उत्पन्न होतात त्याप्रमाणे वीतराग, 
शांत भाव असलेली मूर्त पाहून मनात वैराग्याची भावना निर्माण होऊन शांती का मिळणार नाही ? 

(उत्तर) नाही ! तसे होऊ शकत नाही. काणण त्या मूर्तीचा जडत्व धर्म आत्म्यामध्ये आल्याने विचारशक्ती 
कमी होऊ लगते. बिवेकावाचून वैराग्य नाही, वैराग्यावाचून विज्ञान नाही आणि विज्ञानावाचून शांती नाही. 
शिवाय जो काही लाभ मिळतो तो विद्वानांचा सत्संग, उपदेश व त्याच्या इतिहासाचे ज्ञान यांपासून मिळत 
असतो. कारण एखाद्या व्यक्तीचे गुण अथवा दोष माहीत नसताना केवळ तिची मूर्त पाहून तिच्याविषयी प्रेम 
निर्माण होत नसते. प्रेम निर्माण होण्याचे कारण सदगुण ज्ञान आहे. 

पूतीपूजेसारख्या वाईट गोष्टीमुळेच या आर्यावर्तात निकामी पुजारी, आळशी भिक्षुक आणि कोट्यावधी 
पुरुषार्थहीन लोक निर्माण झाले आहेत. यांनीच जगामध्ये मूढता पसरविली, असत्य व' फसवाफसवी यांचा 
विस्तारझाला आहे. 

(पश्न) पाहा! काशीमध्ये औरंगजेब बादशहाला लाटमैरव (काळभैरव) वगरे देवांनी मोठमोठे चमत्कार 
करून दाखविले. जेव्हा मुसलमानांनी मंदिर उद्ध्वस्त करण्यासाठी त्यावर तोफा डागल्या. तेव्हा मोठमोठ्या 
गांधील माशांनी हजारोंच्या संख्येने सैन्यावर हल्ला केला व त्याला पळवून लावले. 

(उत्तर) हा काही दगडाच्या मूर्तीचा चमत्कार नव्हता. तेथे गांधील माशांची पोळी असणार. या माशा 





सत्यार्थ प्रकाश पत्यावप्रलशा २७८ महकिद्यानदसरस्वती 








अंकर क्रूर जट जेव्हा त्यांना कोणी त्रास देतात तेव्हा त्या त्यांच्यावरहट्ला करून कडकडून चावतात. 
मूर्तीतून दुधाची धारा निघाल्याचा जो चमत्कार सांगितला जातो तीही पुजाऱ्याची हातचलाखी होती. 

(प्रश्न) पाहा! म्लेच्छांच्या दृष्टीस पडावयाचे नाही म्हणून महादेव ज्ञानवापीत दडून बसले आणि वेणीमाधव 
एका ब्राह्मणाच्या घरात जाऊन लपले. हाही चमत्कारनाही काव ? 

(उत्तर) महादेवाजवळ कालभैरव, लाटभेरव यासारखी भूतप्रेते कोट्पाल होती, गरुडासारखे गण होते. 
त्यांनी मुसलमानांशी लढून त्यांना का परतवून लावले नाही ? महादेब आणि विष्णू यांनी त्रिपुरासुरासारख्या 
मोठ्या व भयंकर दुष्टांना जाळून भस्म केले अशा कथा पुराणात आहेत, मग त्यांनी मुसलमानांना का भस्म 
करून टाकले नाही ? यावरून हेच सिद्ध होते की बिचार्‍या दगडांमध्ये लढणे, लढविण्याचे सामर्थ्य नसते. जेव्हा 
मुसलमान मंदिरांचा व मूर्तीचा विध्वंस करीत काशीजवळ आले तेव्हा पुजाऱ्यांनी विश्वनाधाचे पाषाण लिंग 
बिह्मिीत टाकून दिले आणि बेणीमाधवला एका ब्राह्मणाच्या धरात लपवून ठेवले. जर काशीमध्ये कालभेरवाच्या 
भौतीने यमदूत येत नाहीत व प्रलयाच्यावेळी देखील कालभैख काशीचा नाश होऊ देत नाही, ही गोष्ट खरी 
असेल तर मग त्याने म्लेच्छांच्या दूतांना भयभीत करून पळवून का लावले नाही.? आणि त्याने आपल्या 
राजाच्या मंदिराचा नाश का होऊ दिला? ही सारी पोपमाया लीला आहे. 

गया श्राद्ध समीक्षा 

(प्रश्न) गयेला जाऊन श्राद्ध केल्याने पितरांचे पाप नट होते आणि तेथील श्राद्धाच्या पुण्यप्रभावाने पितर 
स्वर्गाला जातात, तसेच पितर आपला हात बाहेर काढून पिंड घेतात. हौ गोष्टही खोटी आहे काव ? 

(उत्तर) पूर्णपणे खोटी आहे ! तेथे पिंड देण्याचा एवढा प्रभाव पडत असेल तर ज्या पंड्यांना पितरांच्या 
सुखासाठी लोक जे लाखो रुपये देतात ते पैसे हे गयाचे राहणारे पंडे लोक वेश्यांगमनादी पापात खर्च करतात. 
ही त्यांची पापे का नष्ट होत नाहीत ? पितरांचे हात बाहेर येत असलेले आजकाल दिसत नाहीत. केवळ 
पंड्यांचेच हात दिसतात. कधीतरी एखाद्या लबाड इसमाने जमिनीत खड्डा खणून त्यात एका माणसाला बसविले 
असावे. त्याच्या डोकीवर काही तरी पांघरून घालून तेथे पिंड ठेवला असावा आणि त्या धूर्त माणसाने तो पिंड 
उचलून घेतला असावा, निर्ुद्ध माणसांना पंड्यांनी याप्रकारे फसविले असल्यास आश्चर्ये कपले ? याचप्रमाणे 
रावणाने वैजनाथ शिवलिंग आणल्याची कथाही साफ खोटी आहे. 

(प्रश्न) अहो! कलकत्त्याची काली, कामाक्षा वगैरे देवींना लाखो लोक भजतात. हा चमत्कार नाही काय? 

(उत्तर) मुळीच नाही. ते ज्ञानांध लोक मेंढराप्रमाणे एका मागून दुसरा असे जातात. हे लोक अखेर 
खडुड्यात पडतात. ते स्वतःला वाचवू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे एका मूर्खाच्या मागून दुसरा जातो आणि 
मूर्तिपूजारूपी खड्ड्यात पडून दु:ख भोगतात. 

जगन्नाथ तीर्थांची समीक्षा 

(प्रश्न) बरे, हे तर जाऊ द्या. परंतु जगन्नाथाच्या मंदिरात तर प्रत्यक्षात चंमत्कार आहे. जेव्हा जगत्राधांचे 
शरीर बदलण्याची वेळ येते तेव्हा चंदनाचा मोठा ओंडका समुद्रातून आपोआप वाहतं येतों. मंदिरातील चुलीवर 
एकावर एक असे सात हंडे ठेवले जातात. त्यापैकी देरच्या हंड्यांतीलं भात आंधी शिजतो. तसेच तेथे जर कोणी 


आयवित्तीय मतांचे खंडन- मंडन २७६ अकरावासमुल्लास 








ड् प्रसाद खाल्ला नाही तर त्याला महारोग होतो, जगत्राधाचा र्ध आपोआप चालतो, आणि पापी 
लोकांना तो दर्शन देत नाही. इंद्रदमनाच्या कारकीर्दीत देवांनी ते मंदिर बांधले आहे. देवाचे शरीर (कलेवर) 
बदलण्याच्या वेळी एक राजा, एक पंडा व एक सुतार मरतो. हे सारे चमत्कार तुम्ही खोटे सिद्ध करू 
शकणारनाही ? 

(इत्तर) ज्याने बारा वर्षे जगन्राधाची पूजा केली होती असा एक माणूस विरक्त होऊन मथुरेला आला. 
होता, तो मला भेटला होता, मी त्याला विचारले होते. तेव्हा त्याने ते सगळे खोटे असल्याचे मला सांगितले 
होते. परंतु विचारांती हा निर्णय आहे की, जेव्हा कलेवर बदलण्याची वेळ येतें तेव्हा चंदनाचा ओंडका गौकेतः 
घालून तो समुद्रात टाकला जातो. तो ममुद्राच्या लाटांवरून वाहत वाहत किनाऱ्याला लागतो. त्याला धेऊन 
सुतार मूर्ती बनवितात. जेव्हा प्रसादाचे अन्न शिजविले जाते तेव्हा सगळी दारे बंद करुन घेतात आणि 
आंचाऱ्यांखेरीज इतर कोणाला तेथे जाऊ देत नाहीत किंवा पाहू देत नाहीत. जमिनीवर चारी बाजूंना सहा व 
मधोमध एक अशा चक्राकार चुली बनवितात. त्या हंड्यांच्या बुडाला तूप, माती व राख लावून व आत तांदूळ 
घालून शिजवितात. मग ते चुलीवरून उतरून त्यांची बुडे स्वच्छ करतात. त्याच वेळी मधल्या चुलीवरील 
भांड्यात तांदूळ घालतात. सभोवतालच्या सहा चुलींवर लोखंडाचे मोठे तवे ठेवून त्यांची तोंडे बंद करतात. 
ंतर इतर सहा हंडे मध्यभागी असलेल्या चुलीवरील हंड्यावर रचून ठेवतात आणि श्रीमंत भक्तांना तो चमत्कार 
पाहण्यासाठी आत बोलावतात. सर्वात खालच्या हंड्यामध्ये नुकतेच टाकलेले तांदूळ कच्चे असतात. तर 
वरच्या हंड्यांतील तांदूळ शिजून त्यांचा भात झालेला असतो. ती गोष्ट चमत्कार म्हणून लोकांना दाखविली 
जाते आणि त्यांना असे सांगितले जाते की या हंड्यांसमोर काही ठेवा. तो चमत्कार पाहून मदर बुद्धीचे श्रीमंत 
लोक तेथे रुपये किंवा मोहरा ठेवतात आणि काही लोक दरमहा अमुक रक्कम देण्याचे कबूल करतात. 

शूद्र नीच लोक मंदिरात नैवेद्य धेन जातात. ेवेद्व दाखविल्यानंतर ते त्यातील थोडासा भाग काढून 
खातात. अशा प्रकारे उरलेला उध नेवेद्य जो कोणी पैसे देईल त्याच्या धरी ती हंडी नेऊन पोचवितात. नंतर दीन- 
दखि गृहस्थ व साधुसंतांगासून शूद्र व अंत्यजांपर्यंत एका पंगतीत बसुन उष्टे एकमेकांनी केलेले अन्न ते खातात. 
एक पंगत जेवून उठली की त्याच उष्ट्या पानांवर इतरांना जेवायला वाढतात. असा महा अनाचार तेथे चालतो. 
पुष्कळ लोक तेथे जाऊन आपल्या स्वतःच्या हातांनी शिजविलेले अन्न खातात. तरीही त्यांना कुष्ठरोग वगेरे 
आजार होत नाहीत, तसेच खुद्द जगन्नाधपुरीतही असंख्य लोक देवाचा प्रसाद खात नाहीत. त्यांनाही महारोग 
वरे होत माहीत. याउलट त्याचे जगन्नाधपुरीत अनेक महारोगी आहेत. ते दसोज उशा प्रसाद खातात. तरीही 
त्यांचा रोग नाहीसा होत नाही. 

या जान्नाथाच्या मंदिरात वाममार्गी लोकांनी भैरवी चक्र बनविले आहे. वस्तुत: सुभद्रा ही श्रीकृष्ण व 
बलराम यांची बहीण आहे. परंतु तिला त्यांनी दोन भावांच्या मध्ये पलीच्या व मातेच्या जागी स्थापिले आहे. 
शाक्तांचे भैरवीचक्र नसते तर हा अभद्र प्रकार झाला नसता. 

(चोध्या चमत्काराच्या बाबतीत सांगायचे तर) जगन्नाधाच्या रथाच्या चाकामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची 
कळ (यंत्र) बसविली असते. ती कळ मुलटी फिरविली की रथ चालू लागतो. जेव्हा तो जमावाच्या मध्यभागी 
जाऊन पोचतो तेव्हा कळ उलटी फिरविली की तो उभा राहतो. जागचा हालत नाही. मग पुजारी ओरडून 


सत्यार्थप्रकाश २७७ महर्षि दयानंद सरस्वती 











ज्र की, “भक्त जनानो! दाम द्या. पुण्य करा. त्याने जगत्नाध प्रसन्न होऊन आपला रथ चालू करील, 
आपल्या धर्माचे रक्षण होईल.'' लोकांकडून दक्षिणा मिळत राहते तोपर्यंत ते असाच पुकारा करीत राहतात. 
भरपूर पैसा गोळा झाल्यानंतर एक व्रजवासी पुजारी अंगावर उत्तम कपडे घालून व शाल पांधरून रथासमोर उभा 
राहतो आणि हात जोडुन प्रार्थना करतो की, “हे जगन्नाध स्वामी ! कृपा करून रथ पुढे जाऊ द्या आणि आमच्या 
धर्माचे रक्षण करा.'' अशा प्रकारची प्रार्थना करून तो साष्टांग नमस्कार घालतो व रथावर चढतो. मग पुजारी ती 
कळ सुलटी फिरवितात आणि जगन्नाथाचा जवजवकार करीत हजारो माणसे रथाचा दोर ओढतात. रथ चालू 
लागतो. 

जगत्नाधाचे देऊळ इतके मोठे आहे की, त्याच्या आतील भागात दिवसा देखील अंधार असतो. त्यामुळे 
दिवे लावावे लागतात. मूर्तीसमोर दोन्ही बाजूंना ओढून सरकणारे पडदे असतात. पंडे, पुजारी पडद्यांच्या आत. 
उभे असतात. ते चटकन एका बाजूचा पडदा ओढतात. त्याबरोबर मूर्ती दिसेनाशी होते. तेव्हा सारे पंडे 
मोठ्याने ओरडतात की, “देवासमोर दान-दक्षिणा ठेवा म्हणजे तुमची पापे नष्ट होतील आणि तुम्हाला देवाचे 
दर्शन होईल. त्वरा करा.'' बिचारे भोळे भक्त त्या लबाड पुजाऱ्यांकडून लुटले जातात. त्याबरोबर पुजारी दुसरा 
पडदा बाजूला सारतात आणि मग देवाचे दर्शन होते. तेव्हा जगन्नाधाचा प्रसन्नतेने जयजयकार करीत धक्के खात, 
तिर्स्कृत होऊन बाहेर पडतात. 

ज्या इंद्रदमन राजाचा उल्लेख तुम्ही केला त्याचे वंशज आजही कलकत्त्यात राहतात. तो राजा धनाढ्य व 
देवीचा उपासक होता. त्याने लक्षावधी रुपये खर्चून हे देऊळ यासाठी बांधले की या पद्धतीने आर्यावर्तातील 
भोजन समस्या सुटावी आणि कुणीही शिवाशिंवी मानू नये. परंतु मूर्ख लोक हे केव्हा सोडतील ? ज्या 
कारागिरांनी व शिल्पकारांनी हे मंदिर उभारले त्यांनाच देव मानावे, 

देवाचे कलेवर बदलण्याच्या वेळी राजा, पंडा व सुतार मरत नाहीत, उलट त्यावेळी ते तीघेही प्रमुख हजर 
असतात. ते खालच्या लोकांना फार त्रास देत असावेत आणि त्यांच्या छळाला ते कंटाळले असावेत. खालच्या 
लोकांनी कलेवर बदलण्याच्या वेळी विचार सम्मत करून ते तिघे या समारंभाच्या वेळी प्रत्यक्ष हजर राहत 
त्यावेळी मूर्तीचे हृदय पोकळ ठेवण्यात आले. त्यामध्ये सोन्याच्या गिलाव्याचा एक शाळिग्राम ठेवला. त्यास 
धुवून चरणामृत तयार करतात. रात्रीच्या शवन आरतीच्या वेळी खालच्या लोकांनी त्या शाळिप्रामाला विषाचे 
तेजाब फासून ठेवले असेल आणि सकाळी शालीग्रामास आंघोळ घालून त्याचे चरणोदक त्या तिघांना प्यायला 
दिले असेल. ते पिऊन ते तिघे मेले असतील. मग त्या भोजन भाऊंनी असे प्रसिद्ध केले असावे की जगन्नाध 
आपले शरीर बदलण्याच्या वेळी आपल्या त्या तीन भक्तांना आपल्या बरोबर घेऊन गेला ! 
दुसऱ्यांचे धन लुबाडण्यासाठी अशा अफवा नेहमीच पसरविल्या जातात. 

रामेश्‍वर समीक्षा 

(प्रश्न) गंगोत्रीचे पाणी रामेश्वरावर घातल्यावर ते लिंग वाढते, ही गोष्टही खोटी आहे काव ? 
(उत्तर) होय ! साफ खोटी आहे. कारण त्या मंदिगतही दिवसा अंधार असतो. त्यामुळे रात्रंदिवस तेथे दिवे 
जळत असतात. जेव्हा त्या शिवलिंगावर पाण्याची धार धरतात तेव्हा त्या पाण्यात बिजेसारखे दिव्याचे प्रतिबिंब 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २७८ अकरावा समुल्लास 











उ 'एवढेच, इतर काही घडत नाही. पाषाण हा वाढतही नाही अथवा घटतही नाही. जेवढा असतो तेवढाच 
राहतो. अशी लीला करून पुजारी लोक मात्र अडाणी भक्तांना लुबाडतात. 

(पश्न) श्रौरामचंद्राने रामेश्वराची स्थापना केली. मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध असती तर रामाने शिवलिंगाची 
स्थापना कशाला केली असती? आणि वाल्मीक क्रषींनी रामायणात कशाला लिहिले असते? 

(उत्तर) श्रीरामचंद्राच्या काळी रामेश्वराचे लिंग अथवा त्यावरील देऊळ यांचे नावनिशाणही नव्हते. परंतु 
हे खरे की दक्षिणेतील राम नावाच्या एका राजाने तेथे शिवमंदिर बांधले आणि त्या शिवलिंगाचे नाव रामेश्वर 
ठेवले. जेव्हा श्रीरामचंद्र सीतेला घेऊन हनुमानादिसह श्रीलंकेहून आकाशसमार्गाने अयोध्येला यायला निघाले 
तेव्हा विमानामध्ये ते सीतेला म्हणाले, 

अन्न पूर्व महादेब:प्रसादमकरोद्विभुः । सेतुबन्थ इति विख्यातम्‌ ॥ 

बाल्मीकी रा. लंका कां. (सर्ग २३ इलो. २२, २१) 

“हे सीते ! तुझ्या वियोगाने व्याकूळ होऊन मी भटकत असता याच ठिकाणी चातुर्मास केला होता. 
त्यावेळी मी परमेश्वराचे ध्यान व उपासना करीत असे. जो सर्वत्र विभू. (व्यापक), देवांचा देव, महादेव, परमात्मा 
आहे त्या परमेश्वराच्या कृपेने आम्हाला या ठिकाणी सर्व सामग्री प्राप्त झाली आणि तो सेतू पाहा. तो आम्ही 
बांधून लंकेत प्रवेश केला आणि रावणाचा वध करून तुला परत आणले.'' याखेरीज वाल्मीकींनी तेथे दुसरे 
काहीही लिहिले नाही. 

कालियाकन्त सोमनाथ समीक्षा 

(प्रश्न) रक्ष है कालियाकन्तको । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को । 

दक्षिण भारतात कालिवाकंताची एक मूर्ती आहे. ती अजूनही हुक्का पत असते. मूर्तिपूजा खोटी असेल तर 
हाचमत्कारही खोटा होईल. 

(उत्तर) तो साफ खोटा आहे. ती सारी पुजाऱ्यांची पापलीला आहे. कारण की प्रत्यक्षात त्या पूर्वीचे तोंड 
पोकळ असणार. त्या तोंडात एक नळी बसवून मूर्तीच्या मागे असणाऱ्या भिंतीला छिद्र पाडून ती दुसऱ्या खोलीत 
नेलेली असणार. जेव्हा पुजारी हुक भरून, त्याला नळी जोडून तेथे बसलेला इसम नळी तोंडात धरून हुका 
ओढीत असणार. त्याबरोबर हुकक्यातून गुडगुड असा आवाज येत असणार. दुसरे हिट्र नाक व मुखाबरोबर 
लावले असेल त्यामुळे मागे बसलेला माणूस हक्का ओढू लागला की, नाका-तोंडातून धूर बाहेर येत असणार. 
तो चमत्कार दाखवून पूर्ख भक्तांकडून पुजारी पैसे 'उकळत असणार व त्यांना धनरहित करीत असणार. 

(प्रश्न) बरे! द्वाकेतील डाकोरजीची (कृष्णाची) मूर्ती भक्ताबरोबर तेथपर्यंत चालत गेली. कित्येक 
मणाची ती मूर्ती एक-सव्वा रतती सोन्याच्या बरोबर तोलली गेली. हाही चमत्कार नाही काय ? 

(उत्तर) मुळीच नाही. त्या भक्ताने ती मूर्ती चोरून आणली असणार. त्या मूर्तीची सव्वारतती सोन्याने तुला 
करण्याची थाप भांग पिणाऱ्या माणसाने ठोकली असेल. 

(अश्न) बरे सोमनाध अधांतरी राहत असे, हा तरी चमत्कार होता की नाही? का तीही गोष्ट खोटी आहे? 

(उत्तर) होय! ती गोष्टही खोटीच आहे. त्या मूर्तीच्या वर-खाली लोहचुंबक पाषाण लावून ठेवला होता. 


सत्यार्थ प्रकाश २७९ महर्षिदयानंद सरस्वती 








डड 











त्यामुळे ती मूर्ती आकर्षणाने अधांतरी राही. जेव्हा गझनीच्या मुहम्मदाने येऊन मंदिशवर हल्ला केला तेव्हा मात्र 
चमत्कार घडला. तो असा की, मुहम्मदाने मंदिर फोडून त्याचा विध्वंस केला आणि पुजाऱयांची दुर्दशा झाली. 
दहा हजार मुस्लिम सैनिकांनी हिंदूच्या लाखो सैनिकांचा धुव्वा उडविला. त्यावेळी सोमनाधाचे पुजारी पूजा, 
पुरश्वरण स्तुती करून अशी प्रार्थना करीत होते की, “हेंमहादेवां'! तू या म्लेंच्छांना मारून आमचे रक्षण कर. '' 
आणि ते आपले चेले असणार्‍या राजांना समजावीत होते की, “महाराज, तुम्ही निश्चिंत राहा. महादेव भेरवाला 
अधवा वीरभद्राला पाठवून देईल. ते साऱ्या म्लेंच्छांना मारून टाकतील किंवा आंधळे करून टाकतील.'* 
किंवा ते असे सांगत असतील की, “ आता इतकयात आमचा देव प्रकट होईल: हनुमान, दुर्गा व भैरव यांनी 
आम्हांला स्वप्नात येऊन असे सांगितले आहे की, “आम्ही तुमचे सारे काम करून टाकू." बिचारे भोळे रजे 
आणि क्षत्रिय लोक पुजाऱ्यांच्या या फसव्या आश्चासनावर विश्वास ठेवून गाफील राहिले. कित्येक ज्योतिषांमीही 
राजांना सांगितले की, “आता शत्रूवर चढाई करण्याचे मुहूर्त नाही." एकाने चंद्र आठवा आहे असे सांगितले 
तर दुसऱ्याने योगिनी ग्रह समोर उभी असल्याचे सांगीतले. अशा प्रकारे बहकविण्यात ते राहिले, त्यामुळे जेव्हा 
म्लेच्छांच्या फोजेने येऊन वेढा घातला तेव्हा पळत सुटले. अनेक पुजारी व त्यांचे चेले पकडले गेले, पुजाऱयांनी 
म्लेंच्छांना हात जोडून म्हटले की, तुम्ही तीन कोटी रुपवे घ्या मात्र तुम्ही आमचे देऊळ आणि मूर्ती फोडू 
नका'' मुसलमान म्हणाले की, ''आम्ही बुततपरस्त म्हणजे मूर्तिपूजक नसून बुतशिकन म्हणजे मूर्तिभंजक 
आहोत." त्यांनी ताबडतोब मंदिर उद्‌ध्वस्त करून टाकले. जेव्हा त्यांनी वरचे छत तोडले तेव्हा वरचा लोहचुंबक 
दूरझाला. त्याबरोबर मूर्ती खाली पडली. म्लेंच्छांनी ती मूर्ती फोडली तेव्हा तिच्यातून अठरा कोटी रुपयांची 
रले बाहेर पडली असे ऐकले आहे.'' पुजाऱ्यांना फटके मारले ते रडू लागले मग म्लेंच्छांनी कोष खजिना 
दाखवा असे म्हटले.'' असे म्हणून म्लेंच्छांनी ती सारी संपत्ती लुटली.आणि पुजारी व त्यांचे चेले यांना भरपूर 
मारहाण केली. एवढेच नव्हे तर म्लेंच्छांनी त्यांना गुलाम बनवून त्यांच्याकडून वेठबिगारी करवून घेतली, त्यांना 
प्रान्य दळावयास लावले, चारा कापायला लावला, मलमूत्र साफ करवला लावले आणि चणे खायला घातले. 
रे! दगडाची पूजा करून असा आपला सत्यानाश का बरें करून घेतला ? त्यांनी परमेश्वराची भक्ती का केली 
नाही? त्यांनी खर्‍या ईश्‍वराची भक्ती केली असती तर म्लेंच्छांचा धुव्वा उडवून ते विजवी झाले असते. मूर्तीची 
पूजा करण्याऐवजी त्यांनी शूर वीरांची पूजा केली असती तर त्यांचे रक्ीच रक्षण झाले असते. पुजाऱ्यांनी या 
दाडांची इतकी भक्ती केली परंतु त्या पूर्तीपैकी एकही मूर्ती शगूच्या मस्तकावर जाऊन आदळली माही. त्यांनी 
एखाद्या शूर वीर पुरुषाची मूर्तिसारखी सेवा केली असती तर त्या पुरुषाने आपल्या सेवकांना यथाशक्ती 
वाचविले असते आणि शत्रूंना मारले असते. 
द्वारका ज्वालामुखी समीक्षा 

(प्रश्न) द्वारकेच्या र्णछोडजीने नरसी मेहताला हुंडी दिली आणि त्याचे कर्ज फेडले, ही गोष्टही 
खोटीच काय? 

न्न एखाद्या सावकाराने रुपये दिले असतील आणि मग कोणी तरी अशी अफवा उठविली असेल 
की, ते पेसे श्रीकृष्णाने पाठविले होते. जेव्हा संवत्‌ १९१४ (इ.स. १८५७) मध्ये इंग्रजांनी तोफा डागून मंदिरे 


आरयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २८० अकरावासमुल्लास 











| उडवून दिल्या, तेव्हा त्या पूर्ती कुठे गेल्या होत्या 2 याउलट बाघेर लोकांनी जेवढे शोर्य दाखविले आणि 
शत्रूंशी लढून त्यांना ठार मारले किंबहुना त्या मूर्तींना एका माशीचीही तंगडी मोडता आली नाही. तेथे 
श्रीकृष्णासारखा कोणी असता तर त्याने शत्रूचा धुव्वा उडविला असता आणि हे सैरावैरा पळाले असते. खरी 
गोष्ट अशी आहे की, ज्यांचा रक्षकच मार खातो त्याला शरण जाणारे का पिटले जाणार नाहीत? 

(प्रश्न) ज्वालामुखी देवी हौ तर प्रत्यक्ष देवता आहे. ती सवांना खाऊन टाकते. तिला गेवेद्य दाखविला तर 
ती त्यातला अर्धा खाते आणि अर्धा ठेवून देते. मुसलमान ब्रादशहांनी तिच्यावर पाण्याचा पाट नेऊन सोडला. 
आणि तिच्या तोंडावर लोखंडाचे तवेंठोकले तरीही ती ज्वाळा विझली नाही, की थांबली नाही. याचप्रमाणे 
हिंगलाज देवीही मध्यरात्री धोड्यावर बसून डोंगरावरून जाताना दिसते. तिच्यामुळे डोंगराला गर्जना करावयास 
लावते. तसेच चंद्रकूप ही विहीर बोलते; आणि योनिवंत्रातून बाहेर आल्यास पुनर्जन्म घ्यावा लागत नाही. ठुमरा 
बांधल्यास पूर्ण महापुरुष म्हटला जातो. जोपर्यत हिंगलाजची यात्रा घडत नाही तोपर्यंत माणूस अर्धा महापुरुषच 
समजला जातो. या सगळ्या गोष्टी विश्वसनीय माहीत काय? 

(उत्तर) मुळीच नाहीत. कारण त्या ज्वालामुखी पर्वतातून आग बाहेर पडते. त्यात पुजाऱ्यांनी विचित्र 
चलाखी केली आहे. ज्याप्रमाणे फोडणी देण्यासाठी तापविलेल्या पळीत थोडेसे तूप टाकताच त्या पळीतून 
ज्वाळा निघतात, ती पळी आगीपासून दूर केली किंबा तिच्यावर फुंकर मारली की ती ज्वाळा विझते व तिच्या 
पळतील थोडेसे तूप खाऊन टाकते पण बाकीचे शिल्लक ठसे. त्याचप्रमाणे तेथेही घडते. जसे चुलीच्या 
ज्वाळेत जे काही टाकावे ते सारे जळून भस्म होते. जंगलाला किंवा घराला आग लागली असता ती सारे काही 
जाळून टाकते. वाहून वेगळे असे तेथे काव आहे ? हिंगलाजमध्ये एक देऊळ एक कुंड व इकडे-तिकडे काही 
नळ याखेरीज काहीही नाही, तेथे कोणतीही देवता घोड्यावर बसून येत नाही. तेथे चमत्कार म्हणून जे काही 
दाखविले जाते ती सारी पुजाऱ्यांची लबाडी असते, दुझरे काही नाही त्यांनी दलदलीमध्ये पाण्याचे एक कुंड 
बनविले आहे. त्याच्या तळातून बुडबुडे वर येतात. ते पाहून आपली यात्रा सफळ झाली अमे मुर्ख लोक 
समजतात. पुजाऱ्यांनी तेथे जे योनियंत्र बनविले आहे तेही लोकांकडून पैसे ठकळण्यासाठीच आहे. ठुमरे 
बांधण्याचा प्रकार हीही अशीच पुजाऱ्यांची लीला आहे. ठुमरे बांधल्याने जर सामान्य माणसाचा महापुरुष होत 
असेल तर पशुवर दुमऱ्याचे ओझे लादल्यास तो महापुरुष बनेल काय ? वस्तुत: महापुरुष तर उत्तम धर्मयुक्त 
पुरुषा्धानि होतो. 

(प्रश्न) अमृतसरच्या तलावाचे पाणी अमृतासारखे मधुर आहे. मुरेठी नावाच्या झाडाचे फळ अर्ध गोड व 
अर्धे कडू असते. गुरुदासपूरला एक धिंत आहे. ती हलविली असता वाकते, परंतु कोसळून पडत नाही. 
रेवालमर या सरोवरात दगड पाण्यावर तरंगतात. अमराथला आपोआप लिंग तयार होते. तेथे हिमालयातून 
कबुतरांच्या जोड्या येतात आणि सर्वांना दर्शन देऊन परत जातात. या साऱ्या गोष्टी विश्वास ठेवण्यासारख्या 
नाहीत काय ? 

(उत्तर) मुळीच नाहीत. त्या तलावाचे केवळ नाव अमृतसर आहे. त्या जागी जेव्हा कधी जंगल असेल 
तेव्हा त्या तळ्याचे पाणी चांगले असेल. त्यामुळे त्याचे नाव अमृतसर असे ठेवले असावे. ते जर खरोखरीच 
अमृत असते तर पुराणिकांच्या सांगण्यामध्ये ते पाणी पिणारे सगळेच अमर झाले असते; जी भिंत पडत नाही 


सत्यार्थ प्रकाश २८? महर्षिदयानंद सरस्वती 











असे डी मुरेढीच्या फळाचा अर्धा भाग 
गोड व अर्धा भाग कडू असण्याचे कारण त्यावर गोड फळाच्या झाडाचे कलम केलेले असावे; किंवा ती नुसतीच 
धाप असेल. रेवालसरामध्ये दगड तरतात यामध्ये काहीतरी कल्पक कारागिरी असावी. अमसाधाला बर्फाचे 
डोंगर बनतात. तेव्हा तेथे पाणी गोठून लहान लिंग बनत असल्यास त्यात कसले आश्चर्य ? कबुतरांच्या जोड्या 
पाळलेल्या असून ती डोंगराच्या आडून कोणीतरी सोडत असतील आणि लोकांना तो चमत्कार दाखवून पैसे 


उकळत असतील. 
हरिद्वार बद्रीनारायण समीक्षा 

(प्रश्न) हद्वार हे स्वर्गाचे दार आहे. तेथील हर की पैडी या गंगेच्या घाटावर ऱ्नान केल्यास सारी पापे मष्ट 
होतात. तेथील तपोवनात सहिल्यास माणूस तपस्वी बनतो. देवप्रयाग, गंगोत्तरीतील गोमुख, उत्तर काशीतील 
गुप्तकाशी, येथे त्रियुगी नारावणाचे दर्शन होते. केदासलाथ व बद्रीनारावण यांची पूजा सहा महिने माणसे करतात 
व सहा महिने देव करतात. महादेवाचे मुख नेपाळात पशुपतीच्या रूपात, कुल्ले केदााथाच्या रूपात, गुडधे 
तुंगनाधामध्ये आणि पाय अमसाथामध्ये आहेत. त्यांचे दर्शन, स्पर्शन व स्नान केल्याने मुक्ती मिळते. केदारनाथ 
वबद्रीनाध येथून सरळ स्वर्गात जाता येते. या सगळ्या गोष्टींविषयी तुमचे काय म्हणणे आहे? 

(उत्तर) हरद्वार हे स्थान हिमालयात जाण्याच्या एका मार्गाचा प्रारंभ आहे. गंगेच्या पात्रात असणाऱ्या 
कुंडामध्ये स्नान करण्यास जाण्यासाठी ज्या पायऱ्या बांधलेल्या आहेत त्यांना हरकी पैडी असे म्हणतात. खरे 
म्हणजे त्याचे नाव 'हाडपैडी' असे आहे. कारण देशोदेशीच्या मृत व्यक्तींच्या अस्थी त्या कुंडात आणून 
टाकल्या जातात. पाप हे कधी असल्या स्मानांनी नष्ट होत नसते. पापांची फळे भोगल्याखेरीज ती नाहीशी होत 
नाहीत. 'तपोवन' हे कधी काळी तपस्वी लोकांचे निवासस्थान असेलही. परंतु सध्यातरी ते 'भिक्षुकवन' आहे. 
तपोवनात गेल्याने किंवा तेथे राहिल्याने तप होत नाही. तप हे प्रत्यक्ष केल्यानेच होते. त्या तपोवनातील अनेक 
दुकानदार खोटे बोलणारेही आहेत. 

*हिमबत: प्रभजति गद्ला" गंगा हिमालयातून उगम पावते. गंगोत्री या ठिकाणी डोंगरावरून पाणी 
खाली पहते. तेथे भक्तांकडून पैसे उकळण्यासाठी पुजाऱ्यांनी गोमुखाचा आकार बनविला असावा, हिमालय 
हाच पोपांचा स्वर्ग आहे. तेथील उत्तरकाशी वगैरे ठिकाणे ध्यान-धारणा करणाऱ्यांसाठी चांगली आहेत. परंतु 
दुकानदारांची दुकानदारी तेथेही चालूच असते. देवप्रयाग कोरे पुराणिकांच्या गप्पा आहेत. अर्थात जेथे अलकनंदा 
वगंगा यांचा संगम झालेला आहे तेथे देवता निवास करतात अशा अफवा पसरविल्या नाहीत तर तेथे कोण 
जाईल ? आणि पैसे कोण देईल ? गुप्त काशी ही गुप्त नसून ती तर प्रसिद्ध काशी आहे. तेथे जी धुनी पेटलेली 
असते ती तीन युगांपासून जळत असल्यासारखी मुळीच दिसत नाही. पुरोहितांच्या दहा-वीस पिढ्यांपासून ती 
तेथे जळत असावी. गोसाव्यांची धुनी आणि पारशांची अग्यारी जशी सदैव पेटलेली असते तशी ही धुनी जळत 
असते. तप्तकुंड हे इतर ठिकाणच्या उन्हाळ्यासास्खेच आहे. डोंगराच्या पोटात असलेल्या उष्णतेने या कुंडातील 
पाणी गरम होऊन बाहेर पडते. त्याच्या शेजारी असलेल्या कुंडातील पाणी मात्र धंड आहे, त्याचे पाणी ज्या 
वाटेने ते येते तेथे उष्णता नाही. केदारसाथाचे स्थान अत्यंत सुंदर व आरोग्यदायक आहे. परंतु तेथेही पुजाऱ्यांनी 
अथवा त्यांच्या चेल्यांनी एका भक्रम शिळेवर मंदिर उभारले आहे. तेथील पंडे पुजारी श्रीमंत परंतु मठ लोकांना 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-संडन र्ट्र अकरावासमुल्लास 





1 मजेत विलासी जीवन घालवितात. याचप्रमाणे बद्रीनारायणातही लबाड पंड्यांनी 
आपला अड्डा कायम केला आहे. तेथील मुख्य पुजाऱ्याला 'रावलजी' असे म्हणतात. त्याने एकच नव्हे तर 
अनेकस्त्रिया ठेवल्या आहेत. वा लोकांनी वा मंदिराला पशुपतीचे मंदिर आणि मूर्तीला पंचमुखी असे नाव दिले 
आहे. जेव्हा कोणी जाब विचारणारा नसतो तेव्हाच असा भ्र्टचारबळावतो. मात्र मैदानी प्रदेशातील ती्ध्ेत्रांमध्ये 
राहणारे लोक जसे लबाड व लुटारू असतात तसे येथील पहाडी लोक नाहीत. हा डोंगरी प्रदेश अत्यंत रमणीय 
बपवित्र आहे. 

(प्रश्न) विंध्याचलामध्ये विध्येश्वरी, काली व अष्टभुजा हे तर प्रत्यक्ष सत्य आहे. ही विध्येश्वरी तीन वेळेस 
आपले तीन रूप बदलते. तिच्या देवळाच्या आवारात एकही माशी नसते. प्रयाग हे तीर्थरज आहे. तेथे मुंडन 
करून घेतले असता सिद्धी प्राप्त होते. गंगायमुनेच्या संगमात स्नान केल्यास इच्छापूर्ती होते. तसेच अयोध्या 
साऱ्या वस्तीसह ठडून एकदा स्वर्गात गेली. मथुरा ही सर्व तीर्थस्थानांहून श्रेष्ठ आहे. वृंदावन हे श्रीकृष्णाचे 
लीलास्थान आहे. गोवर्धन ब्रजयात्रा मोठ्या भाग्यानेच घडते. सूर्वगरहणाच्या वेळी कुरक्ेत्रामध्ये जत्रा भरते. त्या 
जत्रेत लाखो लोक सहभागी होतात. या सगळ्याच गोष्टी खोट्या आहेत काय ? 

(उत्तर) वस्तुतः विध्याचलामध्ये तीन वेगवेगळ्या मूर्ती डोळ्यांनाच दिसतात. त्या दगडाच्या मूर्ती आहेत. 
दिवसातून तीन वेळा पुजारी त्या मूर्तींना वेगवेगळी वद्ले नेसवितात व दागिने घालतात, त्यामुळे एकच देवी तीन 
वेळा तीन रुपे धारण करते असा भास होतो. माशांविषवी तुम्ही जे सांगता ते तर साफ खोटे आहे. मी स्वतः 
आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे, तेथे हजारो लाखो माशा असतात. प्रयागला एखाद्या न्हाव्याने आपला धंदा 
चालावा म्हणून त्या अर्धांचा शलोक तयार केला असावा अधवा पुजाऱ्याला पैसे देऊन त्याच्या कडून मुंडन 
माहात्म्य लिहवून धेतले असावे. प्रयागात स्नान केल्याने माणसे स्वर्गाला गेली असती तर कोणीच घरी परतला 
नसता. परंतु संगमावर स्नान करणारे सगळे लोक घरी परत आलेले दिसतात. किंबहुना तेथे जर कोणी बुडून 
मेला तर त्याचा जीवही आकाशात वायूबरोबर भ्रमण करून पुन; जन्म धेत असणार. प्रयागला तीर्धराज हे नावही 
पैसे उकळणाऱ्या लोकांनीच दिलेले आहे. वस्तुत: जड (अचेतम) पदार्थामध्ये राजा-प्रजा भाव असूच शकत 
नाही. सारी लोकवस्ती, कुत्री, गाढवे, भंगी, चांभार, शौचकूप यांच्यासह अयोध्यानगरी तीन वेळा स्वर्गात 
गेली असेल, ही अगदीच अशक्य गोष्ट आहे. ती मुळीच स्वर्गात गेली नाही. जेथे होती तेथेच आहे. परंतु 
पुजाऱ्यांनी रचलेल्या कपोलकल्पित कथांमध्ये मात्र अयोध्या उडून स्वर्गात गेली. ही कधा एकाच्या तोंडून 
दुसऱ्याकडे अवशय उडत गेली असणार. नैमिषारण्यासंबंधी या पुजाऱ्यांनी पसरविलेल्या अफवाही अशाच 
निरर्थक आहेत. 

मधुरा ही तीन लोकांहून निराळी मुळीच माही. मात्र तेथे अत्यंत तापदायक असे तीन प्राणी अवशय आहेत. 
त्यांच्यामुळे जळी, स्थळी व आकाशी कुणालाही सुखाने जगणे कठिण होऊन बसले आहे. त्यातला एक प्राणी 
म्हणजे तिथला चौबे नावाचा पंडा हा होय. जो कोणी स्नान करावला जातो त्याच्याकडून आपला कर वसूल 
करण्यासाठी तो उभा असतो. तों सारखा बडंबंडत असतो की, '“यजमान ! द्या दक्षिणा ! भांग, मिरची 
(चमचमीत पदार्थ) आणि लाडू मला द्या. ते मी खाऊन पिऊन तुमचा जयजयकार करीन." दुसरा प्राणी आहे 
,. कासव. यमुना नदीत इतकी कासवे आहेत की स्नानासाठी पाण्यात उतरताच ती अंगाला कडकडुन चावतात. 


सत्यार्थ प्रकाश र्ट्डे महर्षिदयानंद सरस्वती 














ऱ् घाटावर स्नान करणेही अशक्य होऊन जाते. तिसरा प्राणी आकाशात राहतो तो म्हणजे माकड. लाल 
तोंडाच्या माकडांचा मधुरेत असा काही सुळसुळाट आहे की नाकी नऊ येतात. पगडी, टोपी, दागिनेच नव्हे तर 
पादत्राणेही ती पळवितात. एवढेच नव्हे तर ती माणसांना चावतात, धक्का देऊन खाली पाडतात व कधी कधी 
मारूनही टाकतात. हे तीन्ही प्राणी पोप व त्यांचे चेले यांना पूजनीय वाटतात. शेकडो मण चणे वगैरे खाद्यपदार्ध 
कासवांना खायला घातले जातात. माकडांना चणे गूळ यांसारखे पदार्थ खाऊ घालतात आणि चोव्यांना दक्षिणा 
देऊन व लाडू खायला घालून त्यांचे सेवक त्यांची सेवा करतात. वृंदावन कधी काळी तीर्थक्षेत्र राहिले असेलही. 
परंतु सध्या मात्र तो वेश्याव्यवसायाचा अड्राच बनला आहे. मूर्ख ख्रीपुरुष आणि बुवाबाजी करणारे गुरू व 
त्यांच्या शिष्य-शिष्यिणी यांच्या मर्कटलीला तेथे चालू असतात. वाचग्रमाणे गोवर्धनची दीपमालिका जत्रा 
आणि व्रजयात्रा यांसारख्या प्रसंगीही पुरोहित मंडळांचे चांगलेच फावते. कुरुक्षेत्रातही पोटभरू पुजाऱ्यांचे असेच 
प्रताप चालू असतात. जो कोणी खरा खुरा धर्मिक व परोपकारी वृत्तीचा असेल तो या साऱ्या प्रकारापासून दूर 
राहतो. 

(प्रश्न) मूर्तिपूजा व तीर्थयात्रा या गोष्टी सनातन काळापासून चालत आलेल्या आहेत. त्या खोट्या कशा 
असणार? 

(उत्तर) तुम्ही सनातन कशाला म्हणता ? जी गोष्ट अनादी काळापासून चालत आलेली असते तिला 
सनातन असे म्हणतात. जर या गोष्टी सनातन असत्या तर वेदांमध्ये आणि त्राह्मण वगैरे 'क्रषिमुनिकृत ग्रंथांमध्ये 
त्यांचा उल्लेख आला असता की नाही ? तसा तो आढळत नाही. याचे कारण काव? याचे कारण असे की, 
पूर्तिपूजा ही अडीच तीन हजार वर्षापूर्वी वाममार्गी व जैन लोकांनी मुरु केली आहे. त्याआधी ती आर्यावर्तामध्ये 
अस्तित्वात नव्हती. त्यावेळी ही तीर्थक्षेत्रेही नव्हती. जेव्हा जैनांनी गिरनार, पालिताणा, सम्मेत शिखा, शतुंजय, 
आबू वौरे तीर्थक्षेत्रे निमांण केली तेव्हा पुराणिकांनीही त्यांच्यासारखाच आपलीही तीर्थक्षेत्रे तयार केली. या 
बाबातीत कोणाला खात्री करून घ्यावयाची असल्यास त्याने पंड्याकडे असलेल्या जुन्या वह्या, ताप्रपत्र वौरे 
पाहावेत. त्यावरून त्याच्या लक्षात येईल की, ही सारी तीर्थक्षेत्रे गेल्या हजार-पाचशे वर्षांच्या आतलीच आहेत. 
एक़ हजार वर्षाहून अधिक जुनी नोंद कोणाजवळही माही. यावरून ही तीर्थक्षेत्रे आधुनिक असल्याचे सिद्ध होते. 

तीर्थ ब नामस्मरण-समीक्षा 

(प्रश्न) तीर्थ माहात्म्य व नाममाहात्म्य यांना काही महत्त्वच नाही काव ? 'अन्यक्षे्रे कृतं पापं काशीक्ेत्र 
बिनश्यति' वासारखी जी वचने उद्‌धृत केली जातात ती खरी आहेत की नाही ? 

(उत्तर) नाही. कारण या मार्गाने पापे नष्ट झाली असती तर दरिद्री माणसाला संपत्ती व आंधळ्याला डोळे 
मिळाले असते. कुष्ठरोग्यांचा तो रोग नाहीसा झाला असता. परंतु प्रत्यक्षात तसे होत नाही. म्हणून असल्या 
गोष्टींनी कुणाचेही पाप किंवा पुण्य नाहीसे होत नाही. 

(प्रश्न) गज्ञा गद्वेति यो ब्रूयाद्‌ योजनाना शतेरपि । 

मुच्यते सर्वपापे*यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥॥१॥ 
हरि्हरति पाषानि हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ ॥ २॥ उरह्मुरणअ. १७५, श्लो. ८२ 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन स्ट्ड अकरावासमुल्लास 





टं शिबं दृष्टा निशि पापं व्िनश्‍्यति । 

आजन्मकृतं मध्याद्वे सायाह्वे सप्तजन्मनाम ॥३॥ एब. फश ३. २२,ऱलो १४ 
इत्यादी शलोक पुराणांमध्ये आहेत. एखाद्याने शेकडो, हजारो कोसांवरून नुसते तोंडाने 'गंगा, गंगा' 
असे म्हटले तरी त्याची सारी पापे नष्ट होऊन तो विष्णुलोकाला म्हणजे वेकुंठाला जातो. ॥१॥ 'हरी' या दोन 
अक्षरांचा उच्चार म्हणजे नामोच्चारण सारी पापे नाहीसे करते. असेच माहात्म्य राम, कृष्ण, शिव, भगवती 
इत्यादी नावांचे आहे. ॥२॥ जो माणूस सकाळी शिवाचे म्हणजे त्याच्या लिंगाचे किंवा मूर्तीचे दर्शन घेतो त्याने 
रात्री केलेले पाप नाहीसे होते. हेच दर्शन दुपारी घेतल्यास जन्मभर केलेले पाप नष्ट होते आणि संध्याकाळी दर्शन 
घेतल्यास सात जन्माची पापे नाहीशी होतात. असे हे दर्शन माहात्म्य आहे. ॥३॥ हे सारे काय खोटे आहे ? 

(उत्तर) त्यात काव शंका ? गंगा, हरी, राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती यांच्या नामस्मरणाने कधीही 
पाप नाहीसे होत नसते. तसे झाले असते तर जगात कोणीच दु:खी राहिला नसता, आणि पाप करायलाही कुणी 
भ्याला नसता. आजकाल पुरोहितांच्या लबाडीमुळे याच कारणाने पाप वाढत चालले आहे. मूढ लोकांची 
अशी खात्री असते की, आपण नामस्मरण अथवा तीर्थयात्रा केली की, सगळी पापे आपोआप नाहीशी होतील. 
या खात्रीमुळे ते पापे करून इहलोकीच्या व'परलोकीच्या सुखाला पारखे होतात. परंतु केलेल्या पापाची फळे 
भोगावीच लागतात. 

तीर्थ शब्दाचा अर्थ 

(प्रश्न) तर मग एखादे तीर्थ व नामस्मरण हे खरे आहे की नाही ? 

(उत्तर) होय, आहे. सत्य शास्त्रांचे अध्ययन-अध्यापन, धर्मनिष्ठ विद्वानांचा सत्संग, परोपकार, धर्मानृष्ठान, 
योगाभ्यास, निर्वेरतव, निष्कपटत्व, सत्यभाषण, सत्य मानणे, सत्य करणे, ब्रह्मचर्य, आचार्य, अतिथी, माता. 
ब पिता य़ांची सेवा, परमेश्वराची स्तुती व प्रार्थना, उपासना, शांती, जितेंद्रियता, सुशीलता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, 
ज्ञान-विज्ञान इत्यादी शुभ गुणकर्म दु:खातून तारणारे असल्यामुळे ती बेदांनुसार तौर्थेच आहेत. जल व स्थल 
यांनी युक्त असणारी ठिकाणे ही कधी तीर्थे असू शकत नाहीत. कारण ''जना येस्तरन्ति तानि तीर्थानि ' म्हणजे 
ज्यांच्या योगाने माणुस दु:खांतून मुक्त होतो त्यांना तीर्थ असे म्हणतात. जल-स्थलयुक्त ठिकाण हो तारणारी 
नसून बुडवून मारणारी असतात: त्यापेक्षा नोका वगेरेला तीर्ध म्हणणे अधिक सयुक्तिक होय. कारण त्यांच्या 
साह्याने माणसे समुद्र वौरे तरुन जातात. 

समानतीर्थे बासी ॥॥१॥ अटा अ.१. पा. ४.सू. १०७ 

नमस्तीर्थ्यायं च॒ ॥॥२॥ पज अ ९६मं ४२ 

जे ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) एका आचार्याजवळ एक शास्र एकमेकांबरोबर शिकत असतात त्यांना सततीर्थ्य 
म्हणजे समानतीर्थसेवी असे म्हणतात. जे वेदादी शास्त्रे शिकले आहेत आणि सत्यभाषणादी धर्मलक्षणांनी युक्त 
असे साधू आहेत त्यांना अन्नादी पदार्थ देणे आणि त्यांच्याकडून विद्या ग्रहण करणे यालाही तीर्थ म्हणतात. 
नामस्मरण याला म्हणतात - यस्य नाम महद्यरश: ॥ डु. अ. ३२, मं. ३ 

धर्मबुक्त काम करणे हेच मोठे यश असून तेच परमेश्वराचे नामस्मरण होव. ब्रह्म, परमेश्वर, इश्वर, न्यावकारी, 
दयाळू, सर्वशक्तिमान वगेरे नावे परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुसार आहेत. जसे - सर्वांहून मोठा म्हणून ब्रह्म, 


सत्यार्थ प्रकाश २८५ महर्षिदयानंद सरस्वती 











जि इश्वर म्हणून परमेश्वर, तो सामर्थ्यवान आहे म्हणून ईश्वर, जो कधीही अन्याव करीत नाही, सदैव न्यायच 
करतो तो न्यायकारी, सर्वांवर कृपादृष्टी ठेवतो म्हणून दयाळू, आपल्या स्वत:च्या सामर्थ्याने साऱ्या जगाची 
उत्पत्ती, स्थिती व लय करतो, त्यासाठी कोणाचीही मदत घेत नाही, म्हणून सर्वशक्तिमान, जगातील विविध 
पदार्थांची निर्मिती करणारा म्हणून ब्रह्मा, सर्वांमध्ये व्याप्त होऊन सवांचे रक्षण करतो म्हणून विष्णू, सर्व देवांचा 
देव म्हणून महादेव, प्रलय करतो म्हणून रुद्र, असा अर्थ व्यक्त करणारी नावे परमेश्वराची आहेत. परमेश्वराचे हे 
गुण स्वत:मध्ये आणण्याचा माणसाने प्रवल्ल केला पाहिजे. म्हणजे मोठी कामे करून त्याने मोठे बमावे. त्याने 
समरधहून समर्थ बनावे, आपले सामर्थ्य सतत वाढवावे, कधीही अधमांचरण करू नये. सर्वांवर दया करावी. 
सर्व प्रकारची साधने परिपूर्ण बनवावीत. तंत्रज्ञानाचा विकास करून नाना प्रकारची उपकरणे तवार करावीत. 
साऱ्या जगातील जीवांना आपल्या आत्म्याप्रमाणेच सुख-दुःख होत असते हे ओळखावे. सर्वांचे रक्षण करावे. 
विद्वानांमध्ये विद्वान बनावे. दुष्कृत्ये करणाऱ्या दुष्टांना शिक्षा करावी आणि सज्जनांचे रक्षण करावे. अशा प्रकारे 
पसेश्चवराच्या नावांचे अर्थ जाणून घेऊन परमेश्वराच्या गुणकर्मस्वभावानुसार आपले गुणकर्मस्वभाव बनविण्याचा 
प्रयल करणे हेच परमेश्वराचे नामस्मरण होय, 


गुरू माहात्म्य समीक्षा 
(प्रश्न) गुरुत्र ह्या महेश्वर: । 
धय ल 'नम: ॥ गुरु-गीता गुर्माहल्य 1६. 


इत्यादी गुरुमाहात्म्य तर खरे आहेना ? क 'प्राशन करावे, त्याच्या आज्ञेचे पालन करावे, 
लोभी असल्यास त्याला वामनाप्रमाणे, क्रोधी असल्यास नरसिंहाप्रमाणे, मोही असल्यास रामाप्रमाणे, कामी 
असल्यास कृष्णासमान मानावे. गुरू कितीही पापी असला तरी त्यांच्याविषयी अश्रद्धा बाळगू नये. संत अथवा 
गुरू यांच्या दर्शनाला जाताना पावलोपावली अश्वमेध यज्ञ केल्याचे पुण्य मिळते. ही गोष्ट बरोबर आहे की नाही? 

(उत्तर) मुळीच बरोबर नाही. ब्रह्मा, विष्णू, महेश्वर आणि परब्रह्म ही परमेश्वराची नावे आहेत. त्याची 
बरोबरी गुरु कधीच करू शकणार नाही, ज्या गुरुगीतेमध्ये हे गुरुपाहात्म्य वर्णिलेले आहे. ती कुणा पुजार्‍यानेच 
रचलेली पोपलीलाच आहे. माता, पिता, आचार्य व अतिथी हेच खरे गुरू होत. त्यांची सेवा काणे व त्यांच्याकडून 
ज्ञान ग्रहण करणे हे शिष्याचे कर्तव्य असून विद्या देणे हे गुरूचे काम आहे. परंतु गुरू लोभी, क्रोधी, मोही व 
कामी असेल तर त्याचा त्याग करावा. तेवढ्याने भागले नाही तर त्याला शारीरिक शिक्षा करावी. किंबहुना 
अशा माणसाला ठार मारण्यातही काही दोष नाही. जो विद्यादी सद्गुणांच्या बाबतीत श्रेष्ठ नसेल, बाह्यतः माळ, 
टिळा, टोपी वगैरे करून वेदांविरुद्ध मंत्रोपदेश करीत असेल तो गुरू नसून, जणू ध्रनगरच आहे असे समजावे. 
ज्याप्रमाणे धनगर आपल्या शेळ्या -मेंढ्यांकडून दूध, लोकर वगैरे मिळवून आपला स्वार्थ साधतात त्याप्रमाणे 
ढोंगी गुरू आपले शिष्य व शिष्यिणी यांचे धन लुबाडून आपला स्वार्थ साधतात. 

दोहा : गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेले दाव । 

भवसागर में डूनते, बैठ पत्थर की नाव ॥ 

लोभी गुरू व लालची चेला हे दोघेही एकमेकांवर हाव करीत असतात. ते जणू दगडी नावेत बसून 

भवसागरात बुडून जातात. गुरू समजतो की आपले शिष्य व शिष्यिणी आपल्याला काही ना काही अवश्य 


आयवित्तयिसतांचे खंडन-मंडन २८६ अकरावासमुल्लास 





डे आणि शिष्याला वाटते की खोटी शपथ घेण्यासाठी ब पापमुक्त होण्यासाठी गुरूचा उपदेश झाला तरी 
बुष्कळ आहे. अशा प्रकारे दोघेही भवसागरूपी दु:खात बुडून जातात. असे गुरू व चेले यांच्या तोंडात रख 
पडो, अशा माणसांच्या वाऱ्यालाही उभे राहू नये. जो कोणी त्याच्या जवळ जाईल तो दुःखसागरात पडेल. 
पुजारी, पुराणिक वरे लोकांनी जशी लबाडी चालविली तशीच या धनगरी वृत्तीच्या गुरूंनी चालविली आहे, 
हेसारे स्वार्धी लोकांचे काम आहे. जे लोक परमार्थी असतात ते स्वत:ला दु:ख भोगावे लागले तरी जगावर 
उपकार करणे सोडीत नाहीत. गुरूमाहात्म्य, गुरुगीता वगेरे ग्रंथ वाच लोभी, कुकर्मी गुरूंनी रचले आहेत. 

अटरा पुराणांची समीक्षा 

(प्रश्न) अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यबतीसुत: ॥१॥ 

अ 'बेदार्थमुपबृंहयेत्‌॥॥२॥ महाभात आदिर्व अ. ३। लो. १६७ 
पुराणानि स्त्रिलानि च ॥३॥ मनु. अ.३! ल्लो. २३२ 
इतिहासपुराण: पड्चमो बरेदानां बेद: ॥४॥ छादोगयप्रप. ३। खं. ७ व, ( 
'किंचितत्पुराणमाचक्षीत ॥५॥ शत परप. (३|त्रा. ॥ कं. ३ व. !३ 
पुराणविद्या बेद: ॥६॥ रत 

अठरा पुराणांचे कर्ते व्यास आहेत. व्यासवचन अवश्य प्रमाण मानले पाहिजे ॥!॥| इतिहास, महाभारत, 
अठरा पुराणे यांतून वेदांचा अर्थ शिकावा व शिकवावा. कारण इतिहास व पुराणे वेदांच्या अर्थाला अनुकूल 
आहेत. ॥२॥ पितरांचे क्रियाकर्म करताना पुराणे व हरिवंश यातील कथा श्रवण कराव्यात. ॥३॥ इतिहास व 
पुराणे यांना पाचवा वेद असे म्हणतात. ॥४॥ अश्चमेध यज्ञाच्या समाप्तीच्या दहाव्या दिवशी धोडेसे पुराण श्रवण 
करवे. ॥५॥ पुराणांमध्ये जे काही सांगितले आहे ते वेदार्थाशी जुळणारे आहे. त्यामुळे पुराणविद्या हा वेदच 
आहे. ॥६॥ इत्यादी पुराव्यावरून पुराणेही प्रमाण आहेत असे ठरते आणि पुराणांमध्ये मूर्तिपूजा व तीर्थयात्रा 
करावी असे सांगितले आहे म्हणून मूर्तिपूजा व तीर्धवात्रा या गोष्टी पुण्यप्रद ठरत नाहीत काय ? 

(इत्तर) अठरा पुराणे व्यासांनी रचली असती तर त्यात असल्या गप्पा व भाकडकथा आल्या मसत्या. 
कारण शारीरिक सुत्र, योगशास्त्रावरील भाष्य वगेरे व्यासोक्त ग्रंथ नजरेखालून घातल्यानंतर लक्षात येते की 
व्यास हे फार मोठे विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक व योगी होते. त्यांनी अशा भाकडकथा कधीच लिहिल्या नाहीत. 
यावरून हे सिद्ध होते की ज्या परस्पर विरोधी संग्रदायांच्या लोकांनी भागवतादी नवीन कपोलकल्पित ग्रंथांची 
रचना केली आहे, त्यांच्यामध्ये व्यासांच्या गुणांचा लवलेशही नव्हता. तसेच वेदशास्त्रांविरुद्ध असत्यवादी 
लिखाण करणे हे व्यासांसारख्या विद्वानांचे काम असू शकत नाही. वेदविरोधी, स्वार्धी व विद्वान लोकांचे ते काम 
आहे. इतिहास व पुराण या शब्दांचा खरा अर्ध शिवपुराणादी ग्रंथांना लागू होत नाही कारण, 

पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 

हे ब्राह्मण व सूत्रे यांतील वचन आहे. ऐतरेय, शतपथ, साम आणि गोपथ या ब्राह्मण ग्रंथाचीच इतिहास, 
पुराण, कल्प, गाथा व नाराशंसी ही पाच नावे आहेत. (इतिहास) जनक व वाजवल्क्य यांचा संवाद हा इतिहास 
आहे. (पुराण) ब्राह्मण ग्रंथांतील जगदुत्यत्ती वगैरेचे वर्णन म्हणजे पुराण होय. (कल्प) वेदांतील शब्दांच्या 
सामर्थ्याचे वर्णन ब निरूपण करणे हे कल्प होय. (गाथा) दृष्टांत आणि दृष्टांताद्वारे स्पष्टीकरण करणाऱ्या कधा 


सत्यार्थ प्रकाश २८७ महर्षिदयानंद सरस्वती 

















जु यांना गाथा असे म्हणतात. (नाराशंसी) मनुष्याच्या प्रशंसनीय अधवा अप्रशंसनीव कृत्यांचे कधन करणे 
म्हणजे नाराशंसी होव. यांतूनच वेदार्धांचा बोध होतो. 

पितृकर्म म्हणजे ज्ञानी लोकांची प्रशंसा श्रवष्ह करणे. अश्रमेधाच्या शेवटीही ब्राह्मण ग्रंथातील विद्वत्‌ 
स्तुतीचा भाग ऐकावा असे सांगितले आहे. व्यासकृतं जे ग्रंथ आहेत ते ऐकणे व ऐकविणे ही गोष्ट व्यासांच्या 
जन्मानंतरच घडू शकते, त्याच्या आधी नाही. जेव्हा व्यासांचा जन्मही झालेला नव्हता तेव्हा वेदार्ध शिकणे - 
शिकविणे व ऐकणे-ऐकविणे चालु होते. म्हणून सर्वात ग्राचीन ब्राह्मण ग्रंथांनाच पुराण असे म्हणणे शक्य 
आहे. अलीकडच्या काळातील कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत, शिवपुराण इत्यादी मिथ्या किंवा दूषित ग्रंथांना 
पुराण ही संज्ञा दिली जाऊ शकत नाही. 

व्यासांनी वेदांचे अध्ययन व अध्यापन करून वेदार्थाचा प्रसार केला. म्हणून त्यांचे माव वेदव्यास असे 
पडले. वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूतून आरपार जाणाऱ्या रेषेला व्यास असे म्हणतात. व्यासांनी क्रग्वेदापासून 
अधवबिदापर्यंत चारही वेदांचे अध्ययन केले होते वते त्यात पारंगत झाले होते. शुकदेव व जैमिनी वगेरे शिष्यांना 
त्यांनी वेद शिकविले होते. म्हणून त्यांचे जन्स नाव कृष्णद्वैपायन असे असले ती ते वेदव्यास (वेदपारंगत) या 
टोपण नावामेच प्रख्यात झाले. काही लोक असे म्हणतात की व्यासांनी वेदांचे संकलन केले म्हणून त्यांना 
वेदव्यास हे नाव प्रा झाले. परंतु ते खोटे आहे. कारण व्यासांचे पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ती, 
वसिष्ट, ब्रह्मा इत्यादिकांनीही चारही वेदांचे अध्ययन केले होते. म्हणून व्यासांनी वेदांचे संकलन केले ही गोष्ट 


खरी नाही. 
पुराण-समीक्षा 

(प्रश्न) पुराणातील सगळ्याच गोष्टी खोट्या आहेत की त्यांतल्या काही खऱ्याही आहेत ? 

(उत्तर) बहुतेक गोष्टी खोट्या आहेत. परंतु घुणाक्षल्यायाने एखादी गोष्ट खरीही आहे. जी एखादी गोष्ट 
खरी आहे ती वेदादी सत्याशास्रांतून घेतलेली आहे; आणि ज्या गोष्टी खोटया आहेत त्या भटाभिक्षुकांनी 
रचलेल्या आहेत. जसे, शिवपुराणामध्ये शेवांनी शिवाला परमेश्वर मानून विष्णू, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश, सूर्य 
इत्यादिकांना शिवाचे दास ठरविले आहे. वैष्णवांनी आपल्या विष्णुपुराणात विण्णूला परमात्मा मातून 
शिवादिकांना विष्णुचे सेवक बनविले. देवी भागवतात देवीला परमेश्वरी आणि शिव, विष्णु वगैरेंना तिचे नोकर 
बनविण्यात आले. गणेश पुराणात गणपतीला ईश्वर व इतर सर्वांना त्याचे दास बनविले गेले, या साऱया गोष्टी या 
सांप्रदायिकांनी नव्हे तर कोणी केल्या 2 ही सागी पुराणे एकाच माणसाने रचली असती तर त्यांत अशा 
परस्परविरोधी गोष्टी आल्या नसत्या. ती विद्वानांनी लिहिली असती तर अशा विचित्र गोष्टी त्यात मुळीच आल्या 
नसत्या. यांपैकी एका पुराणातील गोष्ट खरी मानावी तर दुसऱ्या पुराणातील गोष्ट खोटी ठते, दुसऱया पुराणातील 
गोष्ट खरी मानावी तर तिसऱ्या पुराणातील गोष्ट खोटी ठरते आणि तिसऱ्या पुराणातील गोट खरी-मानावी तर 
इतर सगळ्या पुराणांतल्या गोष्टी खोट्या ठरतात. 


शिव्रपुराण समीक्षा 
शिवपुराणकारांनी शिवाला, विष्णुपुराणकारांनी विष्णूला, देवीपुरणकारांनी देवीला, गणेशपुराणकारंनी 
गणपतीला, सूर्यपुराणकारांनी सूर्याला व बायुपुराणकारांनी वायूला सृष्टीची उत्पत्ती व प्रलव करणारा ठरविले 


आयावत्तीय मतांचे खंडन-मंडन २८८ अकरावासमुल्लास 











. प्रत्येकजण जन्माला आल्याची कथाही लिहिली आहे. त्यांना असे विचारले पाहिजे की, 
'डयाची उत्पत्ती, स्थिती व लव करणारा स्वत: कसा उत्पन्न होईल 2 आणि जो स्वत: उत्पन्न होतो तो सृष्टी कशी 
'्लेमां करू शकेल ? या प्रश्नांना त्यांच्याजवळ काहीच उत्तर नसल्यामुळे त्यांना गप्प बसण्याखेरीज गत्यंतर 
बाही. त्या सर्वांच्या शरीरांची उत्पत्ती सृष्टीतील पदाथांनीच झाली असलो पाहिजे, अशा स्थितीत ते स्वतः स्ट 
बदार्थ व परिछ्छिन्न (परिमित) असताना जगाची उत्पत्ती कशी काव करू शकतील ? शिवायया पुराणांमध्ये 
हि मता निरनिराळ्या विलक्षण प्रकारांनी झाल्याचे सांगितले आहे, ते प्रकार तर अगदी अशक्य कोटीतले 
आहेत, जसे, 

शिवपुराणानुसार शिवाने अशी इच्छा केली की, आपण आता सृष्टी निर्माग करावी, म्हणून त्याने एक 
गागयण जलाशय निर्माण केला. त्या नारायणाच्या बेंबीतून एक कमळ बाहेर आले. आणि त्या कमळातून ब्रह्मा 
उत्पन्न झाला. त्याने पाहिले की, सर्वत्र पाणी पसरलेले आहे. त्याने आपल्या ओंजळीत पाणी घेऊन ते 
जलाशयाच्या पाण्यात टाकले. त्याबरोबर त्या पाण्यातून एक बुडबुडा वर आला, त्या बुहुड्यातून एक पुरुष 
उत्पन्न झाला, त्याने ब्रह्माला सांगितले की, ''हे पुत्रा, त सृष्टी उत्पन्न कर." बरह्माने त्याला सांगितले की, "मी 
तुझा पुत्नसून तू माझा पुत्र आहेस. '' यावरून त्यांच्यात विवाद सुरू झाला आणिते दोघे (दिव्य) देवांची हजार 
वर्षेएकमेकांशी जलावर लढवत राहिले. तेव्हा महादेवाने असा विचार केला की, ज्यांनामी सृष्टी उत्पन्न काण्यासाठी 
पाठविले ते दोघे आपसात भांडत-लढत बसले आहेत. तेव्हा त्या दोघांच्या मधून एक तेजोमव लिंग उत्पन्न झाले 
आणि ते बघता बघता आकाशापर्यंत वाढले. ते पाहून दोघेही आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी असा विचार केला 
की, या लिंगाचा आदि-अंत शोधून काढला पाहिजे. त्यांनी असे ठरविले की, आपल्या दोघांपैकी जो कोणी 
वा लिंगाचा आदि-अंत शोधून काढून आधी परत येईल तो पिता आणि जो नंतर किंवा शोध न लावताच परत 
बेईल तो पुत्र असे समजावयाचे. 

बिष्णूने कासवाचे रूप धारण केले व तो पाताळाच्या दिशेने जाळ लागला आणि ब्रह्मा हंसाचे रूप धारण 
करून आकाशातून उडाला, दोघेही मनाच्या वेगाने निघाले. दिव्य सह्व वर्षापर्यत दोघेही जात राहिले. पांत 
कोणालाच त्याचे टोक सापडले नाही. तेवहा विष्णू खालून वर आणिब्रद्मा वरून खाली जाऊ लागला. त्माने 
मनात विचार केला की, विष्णू टोकाचा शोध धेऊन आला तर मला त्याचा मुलगा बनावा लागेल. तो असा 
विचार करीत असतानाच एक गाय आणि एक केतकीचे झाड वरून खाली आले. त्यांना ब्रह्माने विचारले की, 
“तुम्ही कोठून आलात?" त्यांनी सांगितले की, “आम्ही हजार वर्षांपासून या लिंगाच्या आधाराने चालत येत 
आहोत.'' ब्रह्माने विचारले, ''या लिंगाचा शेवट कोठे तरी आहे की माही?" त्यांनी : सांगितले, ''नाही !'' 
ब्रह्माने त्यांना सांगितले की, “तुम्ही माझ्याबरोबर चला आणि मी सांगतो तशी साक्ष द्या. गाईने सांगावे की, 
“मी या लिंगाच्या मस्तकावर दुधाच्या धारेचा वर्षाव करीत होते.'' आणि झाडाने असे सांगावे कौ, “मौया 
लिंगावर पुष्पवृष्टी करीत होते. " तुम्ही अशी साक्ष द्याल तर मी तुम्हाला तुमच्या ठिकाणावर घेऊन जाईन.” ते 
म्हणाले, ' आम्ही खोटी साक्ष देणार नाही." हे ऐकताच ब्रह्मा कुद्ध होऊन म्हणाला, मी सांगतो तशी साक्ष 
तुम्ही देणार नसाल तर मी तुम्हाला आताच्या आता भस्म करून टाकतो. ' तेवहा ते दोघे घाबरून म्हणाले, ' तू 
सांगतोस तशी साक्ष आम्ही देतो. " मग ते तिघे खाली उतरू लागले. 


साकव  श्‍त्रक्त > जक्केलळ महर्षि दयानंद सरस्वती 





























हेतिधे डी विष्णू तेथे आला होता. ब्रह्मा तेथे जाऊन पोचल्यावर विष्णूला त्याने विचारले, 
“तुला धांग लागला की नाही?" विष्णू म्हणाला, “मला. काही यांचा थांग लागला नाही.” ब्रह्माने सांगितले. 
की, "मी याचे टोक पाहन आलो आहे.” तेव्हा विष्णूं म्हणाला की, “तुझ्या या म्हणण्याला साक्षीदार कोण 
आहे?” तेव्हा गाय व कैतकीचे झाड यांनी पुढे येऊन अशी साक्ष दिली की, ''आम्ही दोघे या लिंगाच्या 
मस्तकावर होतो तेव्हा हा ब्रह्मा तेथे आला होता.” त्याबरोबर लिंगातून शापवाणी बाहेर पडली. त्याने 
झाडाला असा शाप दिला की, ''ज्याअर्धी तू खोटे बोलला आहेस त्या अर्धी तुझे फूल माझ्यावर अधवा 
जगातील कोणत्याही देवावर वाहिले जाणार माही आणि जो कोणी ते देवावर वाहील त्याचा सत्यानाश होईल.'' 
त्याने गाईला असा शाप दिला की, "ज्या तोंडाने तू खोटे बोललीस त्याच तोंडाने तू विष्ठा खाशील. तुझ्या 
मुखाची पूजा कोणी करणार नाही. मात्र तुझ्या शेपटीची पूजा लोक करतील.” आणि त्याने ब्रह्माला असा शाप 
दिलाकी, "तू खोटे बोललास. म्हणून जगात कोणीही तुझी पूजा करणार नाही. त्याने विष्णूला असा वर 
दिला की, “तू खरे बोललास म्हणून तुझी पूजा सर्वत्र केली जाईल." 

यानंतर ब्रह्मा व विष्णू यांनी लिंगाची स्तुती केली. त्यामुळे ते लिं प्रसत् झालें व त्यातून एक जटाजूट धारी 
पूर्ती बाहेर आली; आणि म्हणाली, “मी तुम्हाला सृष्टीची उत्पत्ती करण्यासाठी पाठविले असता ते न कता. 
तुम्ही आपसात का भांडत रहिलात?" तेव्हा ब्रह्मा व विष्णू यांनी विचारले, "आमच्या जवळ कसलीच सामग्री 
जसताना आम्ही सृष्टी कशी निर्माण करणार ?'' यावर महादेवाने आपल्या जटेतून एक भस्माचा एक गोळा 
काढून दिला आणि म्हटले, "जा यातूनच तुम्ही सृष्ट निर्माण करा. वगेरे. 

आता ही पुराणे रंवणाऱ्यांना असे विचारले पाहिजे की, जेवहा सृष्टी-तत्व आणि पंचमहाभूते ही अस्तित्वात 
नव्हती, तेव्हा ब्रह्मा विष्णू, महेश यांची शरीरे, जल, कमळ, लिंग, गाय आणि केतकींचे झाड व भस्माचा 
गोळा ही काय तुमच्या बापाच्या घरातून येऊन पडली? 

भागवत पुराण समीक्षा 

याचप्रमाणे भागवतात असे सांगितले आहे की, विष्णूच्या नाभीतून कमळ, कमळातून ब्रह्मा, ब्रह्माच्या 
उजव्या पायाच्या आगठ्यापासून स्वायंभुंब व डाव्या पायाच्या अंगठ्यापासून शतरूपा राणी, ललाटापासून रुद्र, 
मरीची आदी दहा पुत्र उतय्न झाले. त्यांच्यापासून दहा प्रजापती झाले. तयांच्या तेर मुलींचा विवाह कश्यपाबरोबर 
झाला. त्यांच्यापैकी दितीपासून दैत्य, दनूपासून दानव, अदितीपासून आदित्य, पपया 
सर्प, सरमेपासून कुत्रे, कोल्हे आणि इतर ख्रियांपासून हत्ती घोडे, उंट, गाढव, रेडा, गवत, व 
बाभळीसारखे काटेरी वृक्ष उत्पन्न झाले. 

वाः! वा:! भागवतरचणाऱ्याची अक्कल कायवर्णावी? भल्यामाणसा, असल्या भाकडकथा लिहिताना 
धोडी देखील तुला शरम वाटली नाही ? तूतरठार आंधळा बनलास की ? खरी पुरुषांच्या रजोवीरयाच्या संयोगाने 
माणसेच जन्माला येतात; परमेश्वराच्या सृष्टिक्रमाविरुद्ध पशु, पक्षी, साप वगेरे कधीही उत्पन्न होऊ शकत. 
नाहीत. हत्ती, उंट, सिंह, कुत्रे, गाढव, वृक्ष वरे प्राणी व वनस्पती त्रीच्या गर्भाशयात राहू तरी शकतील काय? 
आणि सिंहासारख्या हिंस्त्र पशूंनी उत्पन्न झाल्यावर आईवापांनाच कसें खाऊन टाकले नाही? शिवाय मानवी 
शरीरातून पशुपक्षी, वृक्ष वगैरे उत्पन्न होणे शक्‍य तरी आहे काय? 


आयवित्तींय मतांचे खंडन-मंडन २९० अकरावासमुल्लास 














च लोकांनी रचलेल्या अत्यंत असंभव अशा भाकडक्रांवर अजून काही लोकांचा विश्वास बसतो, ही 
गोष्ट आहे. या साफ खोट्या गोष्टी आंधळे पुरोहित आणि आतले व बाहेरचे डोळे फुटलेले त्यांचे 

ऐकतात व त्यांवर विश्वास ठेवतात. ही केवढी आश्चर्याची गोष्ट आहे ! हो माणसे आहेत की इतर 
'झोणा 2 ही भागवतादी पुराणे रचणारे गर्भातच किंवा जन्मताच का नष्ट झाले माहीत? किंवा जन्मास येतानाच 
कामेले नाहीत? तसे झाले असते तर आम्ही या पापापासून वाचलो असतो आणि आर्यावर्त देशाचे अनेक दु:खे 
टळली असती, 
(प्रश्‍न) या गोष्टींच्या बाबतीत विरोध असण्याचे कारण नाही. म्हणतात ना, 'ज्याचे लम त्याचीच 
गाणी. ' जेव्हा विष्णुची स्लुती करू लागतात तेव्हा ते विष्णूला परमेश्वर आणि इतर देवांना त्याचे दास ठरवितात. 
शिवाचे गुणगान करू लागले की शिवाला परमात्मा आणि इतरांना त्याचे किंकर बनवितात. बाकी पस्ेश्वराच्या 
आयेने सारे काही घडू शकते म्हणा ! परमेश्वर माणसापासून पशुपक्ष्यांची आणि पशुपक्ष्यांपासून माणसांची 
क््यत्ती करू शकतो. नाहीतरी त्याने काही कारण नसतांना आपल्या मायेने सारी सृष्टी निर्माण केलीच आहेकी 
! त्याला काय अशक्य आहे? त्याला जे हवे असेल ते सारे तो करू शकतो. 

(इत्तर) ओ भोळ्या माणसांनो ! लमनामध्ये ज्याचे गुणगान केले जाते त्याला सर्वात श्रेष्ठ आणि इतरांना 
त्याच्याहून तुच्छ ठरवीत नाहीत अथवा त्यांची निंदानालस्ती करीत नाहीत. निदान त्याला सर्वांचा बाप त 
ठरवीत नाहीत ना? बोला पुरोहितजी ! इतरांची खुशामत करणाऱ्या भाट चारणांहूनही तुम्ही जास्त धापाडे 
आहात की नाही? ज्याच्या मागून जावयाचे त्याला सर्वात श्रेष्ठ ठरवावयाचे आणि ज्याला विरोध करावयाचा 
त्याला सर्वांत तुच्छ ठरवावयाचे हा कुठला न्याव? अर्थात तुम्हाला सत्य व धर्म यांच्याशी काव कर्तव्य आहे 
म्हणा! तुमचा स्वत:चा स्वार्थ साधला की झाले | 

माया ही माणसामध्ये असू शकते. जो कोणी कपटी, फसव्या असतो त्याला मायावी असे म्हणतात, 
फेश्वरामध्ये कपट, फसवेगिरी वगेरे दोष नसल्यामुळे त्याला मायावी म्हणता येत नाही. जर सृष्टीच्या प्रारंभी 
कश्यप व त्याच्या बायका यांच्यापासून पशु-पक्षी, साप, झाडे वगैरे उत्पन्न झाली असतील तर आजकालही 
तशी ती का होत नाहीत? सृष्टीक्रमाच्या बाबतीत आम्ही यापूर्वी जे लिहिले आहे तेच बरोबर आहे. पण पुरोहित 
मंडळी फसली आणि त्यांनी शात्रवचनातून वेगळेच अर्थ काढले. शतपथ ब्रह्मणात असे म्हटले आहे की, 

तस्मात काश्यप्य इमा: प्रजा: ॥। शतपब. ग्पा.७!त्रा. ५! कं. ! !व. ५ 

म्हणजे ही सारी सृष्टी कश्यपाने बनविली आहे. 

कश्यप: कस्मात्‌ पश्‍्यको भवतीति।॥ निरूअ. २ खं. २ 

सृष्टीकर्त्या परमेश्चराचे नाव कश्यप असे आहे. कारण तो पश्यक (द्रष्टा) आहे. 'पश्यतीति पशय:, पशय 
एव पश्‍्यक:' म्हणजे जो निर्भ्रम होऊन चराचर जगताला, सर्व जीवांना व त्यांच्या कर्मांना, साऱ्या विद्यांना 
यथावत पाहातो तो पश्यक होय. तोच कश्यप व तोच परेश्वरहोय. ५आद्यन्तज्िपर्ययक्* या महाभाष्याच्या 
वचनानुसार पहिले अक्षर व अंत्याक्षर यांचा विपर्यास होऊन म्हणजे पहिले अक्षर शेवटी व शेवटचे अक्षर प्रथम 
येऊन 'पश्‍वक' या शब्दापासून 'कश्यप' हा शब्द बनला आहे. या शब्दाचा ह्य वैदिक अर्थ समजून न॒घेता भांग 
ढोसून सृष्टिक्रमाविरुद्ध भाकडकथा रचण्यात! पुराणिकांनी आपला जन्म वाया घालविला. 


सत्यार्थ प्रकाश २९? महर्षि दयानंद सरस्वती 








मार्कडेव' ऱ्य असे लिहिले आहे की, देवांच्या शरीरांतून तेज बाहेर पडून त्याची 
एकदेवी बनली. तिने महिषासुराला ठार मारले. त्याचेच दुसरे नाव रक्‍्तबीज असे होते. त्या रक्तबीजाच्या 
शरीरातून एक जरी रक्तबिंदू जमिनीवर पडला ती त्या बिंदूपासून तसाच रक्तबीज राक्षस तयार होत असे. त्यामुळे 
सारे जग रक्तबीजांनी भरून गेले. रक्ताच्या नद्या वाहू लागल्या, वगेरे वटा धट जर 
रक्तबीजांनी सारे जग भरून गेले होते तर देवी, तिचा सिंह आणि तिचे सेन्य कोठे राहत होते? हे रक्तबीज राक्षस 
देवीपासून दूर राहत होते असे तुम्ही म्हणत असाल तर त्यांनी सारे जग व्यापून टाकले होते या म्हणण्यात काही 
अर्थ उरत नाही. जर खरोखरीच सबंध जग रक्तबीजांनी भरून गेले असेल तर पशुपक्षी, मनुष्यादी प्राणी, 
पाण्यात राहणारे मासे, कासवे, सुसरी, मगरी वगैरे जलचर, झाडे-झुडपे, वृक्ष वगरे कोठे गहिले असतील? 
बहुंधा ते सारे दुर्गापाठ रचणाऱ्या पुरोहितांच्या धरात पळून जाऊन राहिले असतील!! पाहा, या लोकांनी. 
भागेच्या तारेत कसल्या भाकडकथा लिहून ठेवल्या आहेत. त्यांचा काही ठिकाणा नाही. 

आता ज्याला श्रीमदूभागवत' असे म्हणतात, त्यात किती चमत्कारिक गो्टी सांगितलेल्या आहेत ते 
पाहा. ब्रह्माला नारायणाने चतु:ऱलोकी भागवताचा जो उपदेश केला आहे त्यात तो म्हणतो, 

ज्ञानं परम गुहा मे यद्विज्ञानसमन्बितम्‌। 

सरहस्यं तदद्कज्च गृहाण गदितं मया ॥। पागवत! त्कं. २ ! अ.  १लो. ३० 

अर्ध : हे बरह्देवा ! विज्ञान व रहस्य यांनी युक्त असलेले आणि धर्म, अर्ध, काम व मोक्ष यांचे अंग 
असलेले माझे परमगुह्य ज्ञान तू माझ्याकडून ग्रहण कर. विज्ञानयुक्त ज्ञान म्हटल्यानंतर पुन: परम हे विशेषण 
लावण्याचे काय कारण? आणि एकदा गुह्य असे म्हटल्यानंतर पुन: रहस्ययुक्त म्हणून द्रिरक्ती करण्याची काय 
आवश्यकता? अशा प्रकारे आधारभूत असणारे मूळ शलोकच निर्थक असतील तर सारा ग्रंथच निरर्थक 
असणार हे उघड आहे. भागवताचे मूळच असे खोटे असल्याने त्यावरचा वृक्षही खोटाच असणार नाही काय? 
नारायणाने ब्रह्मदेवाला असा वर दिला आहे की, 

भवान 'कल्पब्रिकल्पेघु न! बिमुह्माति कर्हिचित्‌ ॥ भाग. स्क॑. २ अ. ९) लो. ३६ 
“तुला कल्य म्हणजे सृष्टी व विकल्य म्हणजे प्रलय यांमध्ये कधीही मोह होणार नाही.'' हा वरमिळाला 
असताही त्याने दशमस्कंधात मोहित होऊन वत्सहरण केले. यापैकी एक गोष्ट खरी व दुसरी खोटी असणार 
म्हणून दोन्ही गोष्टी खोट्या ठरतात. जर वैकुंठामध्ये (राग) मोह, देष, क्रोध, ईरा, दुःघ वसरे गोष्टी नाहीत 
असे म्हणतात, तर मग सनकादिकांना वैकुंठाच्या दारात क्रोध का आला? जर क्रोध आला असेल तरतो स्वर्गच 
नाही. तेथे जय- विजय हे द्वारपाल होते. स्वामीची आज्ञा पाळणे हे त्यांचे कर्तव्य होते. त्यांनी सनकादिकांना 
अडविले, हा काय त्यांचा अपराध झाला? त्यांचा अपराध नसताना त्यांना शाप तरी का लागावा? परंतु त्यांना 
तर “पृथ्वीवर जाऊन पडाल.” हा सनकांदिकांनी दिलेला शाप लागला. यावरून असे सिद्ध होते की, 
पृथ्वी नव्हती. तेथे आकाश, वायू. अमी आणि जल ही चारच तत्वे असणार. तर मग वैकुंठाचे दार, मंदिर, 
आणिपाणी हे कोणाच्या आधाराने राहिले होते? त्यानंतर जेव्हा जयविजयांनी सनकादिकांची स्तुती करुन 
विचारले की, “महाराज, आम्ही पुन: वैकुंठात केव्हा येऊ?'' यावर त्यांनी सांगितले की, “जर तुम्ही नारयणाची 
सप्रेम भक्ती कराल तर सातव्या जन्मात आणि विरोध भक्ती कराल तर तिसऱ्या जन्मात वैकुंठाला परत याल.” 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २९२ अकरावासमुल्लास 











ठर विचार करण्यासारखी एक गोष्ट आहे. ती अशी की, जवविजव हे नारायणाचे नोकर होते. त्यांचे 
रक्षण करणे, त्यांना साह्य करणे हे नारायणाचे कर्तव्य होते. जर कोणी एखाद्याच्या नोकरांना अपराधाशिवाय 
दु:ख देऊ लागला तर त्या नोकरांच्या मालकाने त्या इसमाला जरब बसविली पाहिजे. तसे तो न करील तर 
त्याच्या नोकरांची कोणीही दुर्दशा करील. खरे म्हणजे नारायणाने जयविजयांचा सन्मान करून सनकादिकांना 
चांगली शिक्षा द्यायला हवी होती, कारण त्यांनी आत जाण्याचा हट का धरला? आणि नोकराशी भांडून त्यांना 
शाप का दिला? जयविजयांच्या ऐवजी सनकादिकांना पृथ्वीवर ढकलून दिले असते तर तो नारायणाचा घरा 
न्याय झाला असता. नारायणाच्या घरातच एवढा अंधार म्हणजे अन्याय असेल तर जे वैष्णव स्वत:ला त्याचे 
सेवक समजतात त्यांची जेवढी दुर्दशा होईल तेवढी धोडीच ! त्यानंतर विरोधभक्ती करण्याच्या इच्छेने ते दोघे 
हिण्याक्ष व हिरण्यकश्यप यांच्या रूपाने जन्मास आले. त्यांच्या पैकी हिरण्याक्षाला वराने मारले. ती कधा 
अशी दिली आहे :- 

हिण्याक्ष पृध्वीला चटईप्रमाणे गुंडाळून उशाला घेऊन झोपी गेला. विष्णूने वऱहाचे म्हणजे रानहुकराचे 
रूप धारण करून त्याच्या डोक्याखाली असलेल्या पृथ्वीला आपल्या तोंडात पकडले. त्याबरोबर हिणण्याक्ष 
जागा झाला. मग त्या दोघांचे बुद्ध जुंपले. त्यात वराहाने हिरण्याक्षाला मारून टाकले; 
येथे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की, पृथ्वी गोल आहे की चटईसारखी सपाट? या प्रश्‍नाचे उत्तर पुराणिक 
लोक देऊ शकणार नाहीत. कारण ते भूगोल विद्येचे शतू आहेत. हिण््याक्षाने पृथ्वीला चटई्रमाणे गुंडाळून 
उशाशी घेतले, तर तो स्वत: कशावर झोपला? आणि वराह तरी कशावर पाव देळन धावत आला? त्याने 
पृथ्वीला तोंडात धरून ठेवले होते. मग ते दोघे कशावर उभे राहून लढले? तेथे उभे राहता येईल अशी दुसरी 
जागाच नव्हत. बहुधा भागवतातील पुराणे रचणाऱ्या पुराणकारांच्या छातीवर उभे राहून त्यांनी युद्ध केले 
असावे आणि खुद्द पुरणकार कशावर झोपला असेल? हे म्हणजे थापाड्यांच्या धरी जमून इतर धापाड्यांनी 
एकमेकांना लोणकढ्या धापा माराव्यात तशातलेच आहे. अशा मेळाव्यात धापांना काय तोटा? 
आता हिरण्यकश्यपूची कधा ऐका. त्याचा प्रल्हाद नावाचा मुलगा पक्का इश्रर भक्त होता. त्याचा बाप 
त्याला शिकण्यासाठी शाळेत पाठवीत असे. तेथे प्रल्हाद आपल्या शिक्षकांना सांगत असे की, "माझ्या 
पाटीवर 'रम राम' असे लिहून द्या” त्याच्या बापाला हे कळताच तो प्रल्हादला म्हणाला, “तू माड्या शत्रूचे 
भजन का करतोस?” परंतु त्याचे म्हणने प्रल्हादाने ऐकले माही. तेव्हा हिरण्यकश्यपू त्याचे हात पाव बांधून 
त्याला डोंगरावरून खाली फेकून दिले आणि विहिरीत ढकलुन दिले. परंतु त्याला काहीही झाले नाही. तेव्हा 
त्याने एक लोखंडाचा खांब अमीमध्ये लाल होईपर्यंत तापविला आणि प्रल्हादाला सांगितले, तुझा इष्ट देव 
रम जर खरा असेल तरतू या खांबाला मिठी मारलीस तरी तुझे अंग भाजणार माही. प्रल्हाद त्या खांबाला मिठी 
मारण्यास तयार झाला. पात त्याच्या मनात शंका उत्पन्न झाली की, या खांबाला मिठी मारल्यास मी होरपळून 
जाणारनाहीना ? त्याच वेळी नारायणाने त्याला एक चमत्कार दाखविला. त्या तापलेल्या खांबावरून मुंग्यांची 
एकरांग चालत असलेली त्याला दिसली. ते पाहताच त्याचा निश्चय पक्का झाला आणित्याने चटकन पुढे होऊन 
त्या खांबाला मिठी मारली. त्याबरोबर तो खांबदुभंगला. त्यातून नृसिंह प्रकट झाला आणि त्याने हिरण्यकश्यपूचे 
पोट फाडून त्याला ठार मारले. मगतो प्रल्हादाचे अंग प्रेमाणे चाटू लागला. त्याने प्रल्हादाला वर मागण्यास 





सत्यार्थप्रकाश २९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 








सांगितले तेव्हा प्रल्हादाने ऱ सद्‌गती मिळावी, असा वर मागितला. नृसिंहाने त्याला वर दिला 
की, “तुझे एकवीस पूर्वज (पिढ्या) सद्गतीला जातील." 

आता पहा ! हीही तसलीच भाकडकथा आहे. भागवत वाचणाऱ्या किंवा ऐकणाऱ्या एखाद्या भक्ताला 
पकडून डोंगरावरून खाली फेकून दिले तर काव होईल? तो जिवंत राहणार नाही. कोणीही नारायण त्याला 
वाचवायला येणार नाही. तो चक्काचूर होऊन मरून जाईल. प्रल्हादाचा बाप त्याला शिकण्यासाठी शाळेत 
पाठवीत होता. यात त्याने काय वाईट केले ? आणि तो प्रल्हाद असा मूर्ख की विद्या शिकायची सोडून बैरागी 
होऊ इच्छित होता. जळत्या खांबावरून मुंग्या चालत होत्या आणि त्याला स्पर्श केल्यानंतरही प्रल्हाद भाजला 
नाही, ही गोष्ट जो कोणी खरी मानीत असेल त्यालाही जळत्या खांबाला बांधून टाकले पाहिजे. तो जर भाजला 
नाही तर प्रल्हादाचे अंग पोळले नाही, असे समजता येईल. शिवाय जळत्या खांबात राहिलेला नृसिंह कपा जळून 
गेला नाही? 

सनकादिकांनी तिसऱ्या जन्मात पुन: वैकुंठाला येण्याचा वर जयविजयांना दिला होता. त्याचा विसर 
तुमच्या नारायणाला पडला काय ? भागवतात सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्मा, प्रजापती, कश्यप, हिण््याक्ष व 
हिरण्यकश्यपू या चारच पिढ्या झाल्या असताना नूमिंहांने कुठल्या एकवीस पिढ्यांचा उद्धार केला ? घुद् 
प्रल्हादाची पिढी ही पाचवी पिढी होय. मग एकवीस पिढ्यांना सद्गती मिळेल असे सांगणे खुळेपणच नव्हे 
काय? पुढे तेच हिण्याक्ष व हिरण्यकश्यपूहे रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र (वक्रदंत) झाले असे सांगितले 
आहे. मग मृसिंहाचा वर कोठे गेला ? अशा मूर्खपणाच्या गोष्टी मूखं लोकच सांगतात, ऐकतात व मानतात. 
विद्वान लोक तसे करत नाहीत. 

पूतना व अकूर यांच्याविषयी भागवतात अशाच गप्पा आहेत. 

स्थेन' ॥ भाग. स्क॑. १० अ. ३९ इलो. ३८ 

जगाम! 'प्रति॥ भाग. स्क॑. (०१ अ. १८) इलो. २४ 

कंसाच्या सांगण्यावरून वायुबेगाने धावणाऱ्या घोड्याच्या रथात बसून अक्रूर सूर्योदय होत असतांना 
निघाला आणि चार मैल दूर असलेल्या गोकुळात सूर्यास्ताच्या वेळी पोचला. बहुधा ते घोडे भागवत लिहिणाऱ्या 
भोवती प्रदक्षिणा घालीत राहिले असावेत किंवा वाट चुकून भागवतकारांच्या धरी जाऊन घोडे हाकणारे सारथी 
व अक्रूर झोपले असावेत. पुतनेचे शरीर सहा कोस रूंद व त्याहून लांब होते असे भागवतात लिहिले आहे. 
श्रीकृष्णाने तिला मारून मथुरा व गोकुळ यांच्यामध्ये टाकले म्हणे. जर खरोखरीच तिचे शरीर एवढे अवाढव्या 
असते तर मधुरा व गोकुळ ही दोन्ही गावे त्या शरीराखाली दबली गेली असती आणि त्यात पुराणकाराचे घ7ही 
सापडून चक्काचूर झाले असते. अजामिळाची कधाही अशीच विसंगत आहे. त्याने नारदाच्या सांगण्यावरून 
आणल्या मुलाचे नाव 'नारायण' असे ठेवले होते. मरणाच्या वेळी त्याने आपल्या मुलाला हाक मारली. ती 
ऐकून नारायण म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वर धावून आला. नारावणाला अजामिळाच्या अंत:करणातील भावना 
कळली नाही काय ? अजामीळ त्याच्या मुलाला हाक मारीत आहे, आपल्याला नव्हे. एवढेही परमेश्वराला 
समजले नाही काव ? नामाचे माहात्म्य एवढे मोठे असेल तर आजकालही नारावणाचे स्मरण करणाऱ्यांची दुःखे 
दूरकरण्यासाठी परमेश्वर का धावून येत नाही ? ही गोष्ट खरी असली तर केदी लोकनारायण नारावण असा जप 
करून तुरूंगातून का सुटून जात नाहीत ? 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २९४ अकरावा समुल्लास 








ह प्रकारे ज्योतिपशाख््राच्या विरुद्ध सुमेर पर्वताचे परिमाण लिहिले आहे. तसेच, प्रियव्रत राजाच्या 
राच्या चाकोरीतून समुद्र निर्माण झाले, एकूण एकोणपत्नास कोटी योजन पृथ्वी आहे वगैरे असंख्य भाकडकधा 
भागवतात आहेत. त्याची मोजदादही करता येणार नाही. 

हे भागवत बोबदेवाने (बोपदेवाने) रचले आहे. त्याचा भाऊ जयदेव याने 'गीतगोविंद' लिहिले आहे. 
'हिमाद्री' नावाचा एक ग्रंथ त्याने रचला आहे. त्यात तो लिहितो की, 'श्रीमद्वागवत पुराण मी रचले आहे. तशा 
अर्थाचे श्लोक त्याग्रंथात आहेत. त्या पुस्तकाची (पोथीची) तीन पाने आमच्याजवळ होती. त्यांतील एक पान 
आता हेखले आहे. त्या पानामध्ये त्याने जे काही लिहिले होते त्याचा सारांश सांगणारे दोन श्‍लोक आम्ही 
बनविले आहेत. ते पुढे देत आहोत. ज्यांना मूळ मजकूर पाहावयाचा असेल त्यांनी 'हिमाद्री' ग्रंथाचे अवलोकन 
करावे.' आम्ही रचलेले शलोक असे आहेत, 

हिमाद्रे: सचिज्स्यार्थे सूचना क्रियते$्धुना । 

स्कन्धा$ध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासत: ॥१॥ 
श्रीमद्वागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌। 

ब्रिदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्जितम्‌ ॥२॥ 

त्या हरवलेल्या पानात अशाच प्रकारचे इलोक होते. राजाचा सचिव हिमाद्री याने बोबदेव पंडिताला 
सांगितले की, ''तू रचलेल्या श्रीमद्धागवताचे संपूर्ण श्रवण करण्यास मला सवड नाही. म्हणून तू संक्षिप्रपणे 
श्लोकबद्ध सूचीपत्रतवार कर. ते पाहून श्रीमद्वागवताची कथा मला थोडक्यात समजाऊन घेता येईल,'' म्हणून 
बोबदेवाने एकसूचीपत्र तयारकेले. त्यांतील हरवलेल्या एका पानात दहा शलोक म्हणून अकराव्या शलोकापासून 
पुढचे शलोक खाली उद्धृत करीत आहोत. हे खाली लिहिलेले सर्व लोक बोबदेवाने रचले आहेत :- 
बोधयन्तीति हि प्राहु: श्रीमद्‌भागवतं पुनः । 

पड्च प्रश्ना: शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तर त्रिपु ॥११॥ 

प्रश्नाबतारयोक्लीज व्यासस्यानिर्वृतिः कृतात्‌। 

नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यर्थ स्वजन्म च ॥ १२॥ 

सुप्तध्नं द्रोण्यभिभवस्तदस्त्रात्पाण्डबा नम्‌ । 

भरीष्मस्य स्वपदप्रासिः कृष्णस्य द्वारकागम: ॥१३॥ 
श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निर्गम: । 

कृष्णमर्त्यत्यागसूचा तत: पार्थमहापथ: ॥१४॥ 

इत्यष्टादशभि: : क्रमात स्मृत: । 

स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीत राज्यं जहो नृप: ॥१५॥ 

इति वै राज्ञो दाढ्योक्तौ प्रोक्ता त्रौणिजयादय: ॥१६॥ 
इति प्रथम स्कन्ध: ॥१॥ 

याप्रमाणे बारा स्कं्रांचे सूचिपत्र बोबदेव पंडिताने तवार करून हेमाट्रीच्या सचिवाला दिले. कोणाला ते 


सत्यार्थप्रकाश २९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








जड पाहावयाचे असेल तर त्याने बोबदेवकृत हिमाद्री नामक ग्रंथात ते पाहावे. अशाच प्रकारे इतर 
पुराणांमध्येही भाकडकथा भरलेल्या आहेत. एकाहून एक पोरकट चमत्कार त्यात आहेत. 
श्रीकृष्णाचा जो इतिहास महाभारतात दिलेला आहे तो अत्यंत उत्तम आहे. त्यांचे गुण, कर्म, स्वभाव व 
चाखिय ही महापुरुषाला शोभावीत अशी आहेत. त्यामध्ये श्रीकृष्णाने जन्माप[्‌सन मरणापर्यंत कसलेही 
अर्धर्माचरण केले नाही, अथवा कोणतेही दुष्कृत्य त्याच्या हातून घडले नाही, असे लिहिले आहे. परंतु या 
भागवतकाराने वाटेल ते अनुचित दोष कृष्णाच्या माधी मारले आहेत. दूध, दही, लोणी इत्यादींची चोरी, 
कुब्जादासीशी समागम, परस्रियांशी रासक्रीडा इत्यादी खोटेच दोष श्रीकृष्णावर लादले. आहेत. ते सारे वाचून 
व इतरांना वाचून दाखवून, स्वत: ऐकून व इतराना ऐकवून इतर पंथाच्या लोकांगी श्रीकृष्णाची बदनामी 
चालविली आहे. भागवत नसते तर श्रीकृष्णासारख्या महात्म्यांची खोटी निंदा मुळीच झाली नसती. 
शिवपुराणामध्ये बारा ज्योतिलिंगाची कथा आहे. ती कथा सर्वधैव अशक्य कोटीतील आहे. नाव ठेवले आहे 
ज्योतिर्लिंग. परंतु त्यात प्रकाशाचा लवलेश नाही. रात्रीच्या अंधारात दिव्याचा उजेड नसेल तर ते लिंग दिसत 
नाही. त्या साऱ्या पुराणकारांच्या धापा आहेत. 

समीक्षा 


ग्रहपूजा 

(प्रश्न) जेव्हा वेदाध्ययन करण्याची क्षमता माणसांमध्ये राहिली नाही तेव्हा स्मृततींची रचना केली गेली. 
जेव्हा स्मृ्तींचे अध्ययन करण्याएवढी बुद्धी राहिली नाही तेव्हा शास्त्रे लिहिली गेली. जेव्हा शा््राध्ययन 
करण्याचे सामर्थ्यही नाहीसे झाले तेव्हा पुराणे रचली गेली. स्त्रिया आणि शूटर यांना वेद वाचण्याचा किंवा 
ऐकण्याचा अधिकार नसल्यामुळे केवळ त्यांच्यासाठीच पुराणे रचण्यात आली, 

(उत्तर) तुमचे हे म्हणे चुकीचे आहे. कारण सामर्थ्य हे अध्ययन-अध्यापनानेच प्राप्त होत असते आणि 
वेद वाचण्याचा व ऐकण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. प्राचीन काळी गार्गी वगैरे ्रियांनी वेदाध्ययन केले होते; 
आणि छांदोग्यमध्ये जानश्रुती नावाच्या शूद्रानेही ऐक्यमुनींकडे वेदाध्ययन केले होते. यजुर्वेदाच्या २६व्या 
अध्याबातील दुसऱया मंत्रात असे स्पष्ट सांगितले आहे की वेदपठन व वेदश्रवण करण्याचा अधिकार मनुष्यमात्राला 
आहे. अशा स्थितीत ज्यांनी पुराणासारखे असत्य ग्रंथ लिहिले आणि लोकांना सत्यग्रंथापासून विमुख करून 
आपल्या स्वार्थाच्या जाळ्यात अडकविले, त्यांना महापापी म्हणाबवास नको काय? पाहा | या पुराणिकांनी 
जवग्रहांचे भ्रमाचे जाळे पसरून निर्माण करून विद्याहीन लोकांना कसे जखडून टाकले आहे :- 

“आ कृष्णेन र्जा. ॥१॥ पूर्याचामंत्रयजु.अ: ३३।मं. ४३ 

“इमं देबा$असपत्न ६ सुंबध्वम्‌.? ॥२॥ चंद्राामंत्रयजु. अ. ९।मं. ४० 

“अग्निमूर्द्धा दिव: ककुत्पर्तिः .? ॥।३॥ मंगळाचामंत्रयजु. अ. ३ मं. (२ 

“उद्‌बुध्यस्वाय्े. २॥४॥ वुध्याचामंत्रयजु: अ, १५मं. ५४ 

“बृहस्पते अति यदर्यो. ' ॥५॥ बृहस्पल्चा मंत्रयजु. अ. ६1मं. ३ 

“शुक्रमन्ध॑स:-' ॥६॥ गु्ाचामंत्रयजु.अ. (९।मं. ७५ 

“शन्नो देवीरभिष्टंय. ' ॥७॥ शाचा मंत्रवजु. अ.२७ मं. (२ 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २९द्द अकरावा समुल्लास 








् नश्चित आ भुंब.' ॥८॥ तहूचामंतरवजू अ. २७ नं. ३९ 

“केतु कृण्बज्नकेतव्े.! ॥९॥ वास केतूची कण्डिका म्हणतात. वु ३. २९।१. ३७ 

(आ. कृष्णेन.) सूर्य आणि भूमीचे आकर्षण. ॥!॥ हा मंत्र चंद्रासाठी आहे असे समजतात. त्यात 
राजगुणाचे विधान आहे, ॥२॥ मंगळासाठी याचा जप करतात. यात अमीचे वर्णन आहे. ॥३॥ हा मंत्र 
बुंधासाठी आहे असे समजातात. यात यजमान वर्णन आहे. ॥४॥ गुरूसाठी वा मंत्राचा जप केला जातो. यात 
विद्वानांचे गुण वर्णिले आहेत. ॥५॥ हा मंत्र शुक्रासाठी जपतात. त्यात अन्न व वीर्य यांची चर्चा आहे. ॥६॥ हा. 
मंत्र शनीसाठी आहे असे समजतात. वात जल, प्राण व परमेश्वर यांचे वर्णन आहे. ॥७॥ हा मंत्र राहूसाठी आहे 
अशी समजूत आहे. वात मित्रविषयक चर्चा आहे. ॥८॥ हा मंत्र केतूसाठी आहे असे मानले जाते. पांत त्यात 
जञारग्रहणासंबंधी विवेचन आहे. सारांश, वा मंत्राचा ग्रहांशी काहीही संबंध माही. पांतुत्यांचा अर्थ म: समजल्यामुळे 
पुराणिक भ्रमात वावरत आहेत. 

(प्रश्न) ग्रहांचा काही परिणाम माणसांवर होतो की नाही? 

(इत्तर) हे भटभिक्षुक जसे सांगतात तसा परिणाम मुळीच होत नाही. परंतु नैसर्गिक परिणाम होत. 
असतात. उदाहरणार्थ, पूर्याच्या किरणांपासून उष्णता व चंद्राच्या किरणांपासून शौतलता प्राप होते. तसेच 
क्रतुचक्रानुसार हवामानात जे बदल घडून येत असतात त्यांच्यामुळे ठष्णता व थंडी निर्माण होऊन माणसाच्या 
प्रकृतीच्या अनुकूल-प्रतिकूल परिणाम होऊन त्याला सुख किंवा दुःख होत असते. पण: जोशीबुवा लोकांना 
फसविण्यासाठी सांगतात, "महाराज ! शेटजी ! यजमान ! आज तुमच्या पत्रिकेतील चंदर पूर्व इत्यादी क्रूर ग्रह 
अट्टमस्थानी आले आहेत, शनीची साडेसाती सुरू झाली असून त्याची वक्रदृष्टी तुमच्या पायावर पडली आहे. 
त्यामुळे तुम्हाला अडीच वर्षे फारच त्रास होणार आहे. तो तुम्हाला घरदार सोडायला लावून देशोधडीला 
लावील. मात्र तुम्ही दान, जप, पूजा, पाठ वगैरे करुन ग्रहांची शांती कराल तर साऱ्या दु: खापासून तुमचा 
बचाव होईल." 

या लोकांना सांगितले पाहिजे की, ''अहो भटजीबुवा ! तुमचा आणि ग्रहाचा काव संबंध ? ग्रह ही काय 
चीज आहे?” 

(जोशीबुबा) - वेबोचीन 'जगत्सव॑ मन्त्राधीनाश्व देवता: । 

म्‌न्त्रा 1 


पाहा ! केवढा मोठा पुरावा आहे ! सारे जग देवांच्या आधीन आहे. सगळे देव मंत्रांच्या आधीन आहेत. 
आणि ते मंत्र ब्राह्मणांच्या आधीन आहेत. म्हणून ब्राह्मणांना देव असे म्हणतात. वाटेल त्या देवाला मंत्र 
सामर्थ्याने बोलावून, प्रसन्न करून घेऊन आपले काम त्यांच्याकडून करून घेण्याचा अधिकार आम्हालाच 
आहे. आमच्याजवळमंत्रसामर्ध्य नसते तर तुमच्या सारख्या नास्तिकांनी आम्हाला या जगात' राहूच दिले नसते. 

(सत्यबादी) चोर, दरोडेखोर, दुष्कृत्ये करणारे हे सारेही तुमच्या देवांच्या आधीन असतील ना ? मग 
देवच त्यांच्याकडून दुष्कृत्ये करून घेत असतील नाही ? तसे असेल तर तुमचे देव आणि रक्षस यांच्यामध्ये 
काय फरक ?ंत्र तुमच्या कह्यात असतील तर तुम्ही त्यांच्याकडून वाटेल ती कामे करवून घेऊ शकत असणार. 
मा त्या मंत्रांच्या साह्याने देवांना वश करून घेऊन तुम्ही राजे लोकांचे खजिने आणून आपल्या घरात ते का 


सत्यार्थ प्रकाश २९७ महर्षिदयानंद सरस्वती 








भरून ठेवीत नाही ? आणि स्वस्थ बसून आनंद ऱ उपभोगीत नाही ? असे घरोघरी जाऊन शीसाठी तेलाचे 
छायादान मागण्यासाठी तुम्ही दारोदार भोक कशाला मागता ? ज्याला तुम्ही धनदेवता समजता त्याला आपल्या 
मंत्राने वश करून घेऊन भरपूर धन मिळवा की ! बिचाऱ्या गरिबांना का लुटता ? 

तुम्हाला दान दिल्याने ग्रह प्रसन्न होतात आणि न दिल्याने रुट होतात असे तुम्ही म्हणता. तरमगसूर्य वगैरे 
ग्रहांची प्रसन्नता व अप्रसन्नता कशी असते ते आम्हाला प्रत्यक्ष दाखवा. सूर्य, चंद्र बोरे ग्रह ज्याच्या अष्टम स्थानी 
(म्हणजे अनुकूल) आहेत असा एकमाणूस: 'आणिहे ग्रह ज्याच्या तृतीव स्थानी (म्हणजे प्रतिकूल) आहेत असा 
दुसरा माणू घ्या. त्या दोघांना ऐन ्येषठाच्या भर दुपारच्या उन्हात तापलेल्या जमिनीवरून अनवाणी चालायला 
लावा. आता सूर्य ज्याला अनुकूल आहे त्याचे शरीर व पाय होरपळता कामा नयेत; आणि तो ज्याला प्रतिकूल 
आहे त्याचे पाय होरपळले पाहिजेत. तसेच पौष महिन्यात पौर्णिमेच्या त्री त्या दोघांना रात्रभर उघड्या अंगाने 
उभे केले आणि त्यापैकी एकाला थंडी वार्जली व दुसऱ्याला वाजली नाही तर ग्रह हेकूर अथवा सौम्य दृ्ीचे 
असतात हे तुमचे म्हणणे आम्ही मान्य करू. 

ग्रह तुमचे नातेवाईक किंवा इ्टमित्र आहेत काय ? तुमचे टपाल किंवा तार त्यांच्याकडे जाते आणि 
त्यांच्याकडून तुम्हाला प्र, तार वगरे येते काव ? किंवा तुमही त्यांच्याकडे जाता. अथवाते तुमच्याकडे येतात ? 
तुमच्याजवळमंत्रसामरध्य असेल तर तुम्ही स्वत: राजा किंवा धनाढ्य का होत नाही? किंवा शसूंना मंत्रसामरध्यानि 
आपल्या आधीन का करीत नाही ? 

वेद व ईश्वराच्या आज्ञेविरुद्ध फलज्योतिषाच्या अशा प्रकारच्या ' 'पोएलीला चालवणारे नास्तिकच होत. 
ज्याला ग्रहदशा प्राप्त झालेली आहे त्याने तुम्हाला दानधर्म करण्याऐवजी स्वत:च त्या दानाचा उपभोग घेतल्यास 
काय हाकत ? 'आम्हालाच दाम दिले तर र प्रसन्न होतात, इतरांना दिल्यास ते प्रसन्न होत नाहीत,'' असे तुमचे 
म्हणणे असेल तर काय तुम्ही ग्रहाचा मक्ता घेतला आहे ? जर तुम्ही तसा मक्ता घेतला असेल तर सूर्व वौ ग्रहांना 
तुम्ही आपल्या धरी बोलावून घ्या आणि जळून मरा. 

खरी गोष्ट अशी आहे की, सूर्यादी लोक चेतन नसून जड (अचेतन) आहेत. ते कोणालाही सुख अथवा 
दुःख देण्याचा प्रयल करू शकत नाहीत. परंतु ग्रहदानावर पोट भरणारे तुम्ही लोक मात्र इतरांना छळणारे 
पूरतिमंत ग्रह आहात. ग्रह या शब्दाचा अर्थही तुम्हाला लागू पडतो. 'ये गृहणन्ते गरहा:' म्हणजे जे (दान) ग्रहण 
कलात त्यांना ग्रह असे म्हणतात. जोपर्यत तुमचे पाय राजे, श्रीमंत, शेट, सावकार व गरीब लोकांपर्यंत जाऊन 
पोचत नाहीत तोपर्यंत कुणालाही नवप्रहांची आठवण देखील होत नाही. जेव्हा तुमही साक्षात पूरय, शनीवगैरे 
ग्रहाचे मूर्तिमंत क्रूर रूप धारण करून त्यांच्या राशीला जाऊन बसता तेव्हा दान घेतल्याखेरीज त्यांना मुळीच 
सोडीत माही. जे लोक तुमच्या कचाट्यात सापडत नाहीत त्यांना तुम्ही नास्तिक म्हणून त्यांची निदा करीत 


फिरा. 

(जोशीबुवा) ज्योतिषाचे प्रत्यक्ष फळ तुम्हीच पाहा ना! आकाशात राहणारे सूर्य, चंद्र, राहू, केतू यांच्या 
संयोगामुळे जे ग्रहण घडून येते त्यासंबंधी आम्ही आधीच सांगू शकतो. जसे ते ग्रहण आम्ही वरतविल्याप्रमाणे 
ठााविक वेळी दिसते तसे ग्रहांचे फळही प्रत्यक्ष दिसते. ग्रहांमुळेच माणसे श्रीमंत, गरीब, राजा, रंक, सुखी किंवा 
दु:खी होतात. 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन २्श्‍्ट अकरावा समुल्लास 











डं ग्रहणरूपी जे प्रत्यक्ष फळ दिसते ते गणितविद्येचे फळ आहे, फलज्योतिषाचे नळे. 

गणितविद्या ही खरी आहे. परंतु फलज्योतिष विद्या स्वाभाविक संबंधजन्य गोष्टी वगळता साफ खोटी आहे. 
अनुलोम किंवा प्रतिलोमंगतीने फिरणारे पृथ्वी व चंद्र हे ग्रह अमुक वेळी कोठे असतील ते गणिताच्या साह्याने 
माहीत होते. त्यावरून अमक्या वेळी अमक्या देशात खग्रास किंवा खंडय्ास सुर्वप्रहण किंवा चंद्रग्रहण दिसेल 
असे खूप आधी सांगता येते. जसे, 


क मिमि ॥ प्रहलापव अ. ५व. ४ 
हे मिद्धान्त आहे. सुरयसिद्धान्त वोरे गरंथांमध्येही असेच सांगितले आहे. त्याचा अर्थ 
असा की, “जेव्हा सूर्यव भूमी (पृथ्वी) यांच्यामध्ये चंद्र येतो तेव्हा सूर्यग्रहण होते आणि जेव्हा सूर्य व चंद्र 


यांच्यामध्ये पृथ्वी येते तेव्हा चंद्रगाहण होते.” म्हणजे असे की, चंद्राची छावा (सावली) पृथ्वीवर पडली की 
सूर्वप्रहण आणि पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडली की चंद्रग्रहण होते. सूर्व स्वत:च प्रकाशरूप असल्यामुळे 
त्याच्यावर कोणाची छाया पडू शकत नाही. परंतुज्याप्रमाणे दिवा व आपण यांच्यामध्ये एखादी वस्तू धरल्यास 
दिवा तिच्या आडोश्याला जातो व तो आपल्याला दिसत नाही. त्याचप्रमाणे सूर्यग्रहणामध्ये पृथ्वी व सूर्य 
यांच्यामध्ये चंद्र आल्याने सूर्य दिसेनासा होतो व आपल्या बाजूला सावली पडते त्यालाच सूर्यग्रहण म्हणतात. 
चंद्राहणाच्या वेळी पृथ्वीमुळे अशीच स्थिती घडून येते. 

माणसे श्रीमंत, गरीब, प्रजा, राजा, रंक वगेरे बनतात ती त्यांच्या कर्मांमुळे बनतात. ग्रहांमुळे नव्हे. अनेक 
ज्योतिषी आपल्या मुला-मुलींची लमे ग्रहांचे गणित मांडून, शुभ मुहूर्तावर करतात. तरीही त्यांपैकी काही लग्ने 
पतिपलींमंधील बेबंनावामुळे अयशस्वी होतात. काही मुली विधवा होतात तर काही पुरुष विधुर होतात. 
फलज्योतिष खरे असते तर असे का झाले असते ? म्हणून कर्मांची गती खरी असून ग्रहांची गती सुखदुःखाला 
कारणीभूत नसते असेच म्हणावे लागते. 

खोरे म्हणजे ग्रह आणि पृथ्वी ही दोन्ही अवकाशाच्या पोकळीत एकमेकांपासून इतकी दूर आहेत की कर्त्ता 
वकर्म या नात्याने त्यांचा परस्परांशी कसलाही साक्षात संबंध असू शकत नाही. कर्म करणारा व त्या कर्माचे 
फळ भोगणार जीव आहे आणि कर्मांची (सुख-दुःखरूप) फळे भोगावयास लावणारापरमात्मा आहे. 

ग्रहांची फळे माणसाला भोगावी लागतात असे तुम्ही मानीत असाल तरया प्रश्नाचे उत्तरद्या की, ज्या क्षणी 
एका माणसाचा जन्म होतो, त्या क्षणाला तुम्ही 'ध्रुवात्रटी' समजून त्याची जन्मकुंडली मांडता त्याच क्षणी या. 
पृथ्वीच्या पाठीवर दुसऱ्या एखाद्या माणसाचा जन्म होतो की नाही ? होत नाही असे म्हणणे असेल तर ते साफ 
खोटे आहे आणि जर होतो असे तुम्ही म्हणत असाल तर एका चक्रवर्ती राजाच्या जन्मक्षणी जगामध्ये अन्यत्र 
जन्माला येणारा दुसरा माणूस चक्रवर्ती राजा का होत नाही ? आता तुम्ही जर म्हणत असाल की, सारी पोट 
भरण्यासाठी आम्ही चालविलेली तिकडम बाजी आहे, तर मात्र तुमचे म्हणणे कोणीही मान्य करील. 

मृतक- श्राद्ध समीक्षा 

(प्रश्न) गरुडपुराणही खोटे आहे काय? (उत्तर) होय. ते साफ खोटे आहे. 

(प्रश्न) मग मेलेल्या जीवाची काय गती होते ? 

(उत्तर) त्याने जशी कर्मे केली असतील तशी त्याची गती होणार. 


सत्यार्थ प्रकाश २९९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








व गरुड पुराणात असे लिहिले आहे की, यमपुरीचा राजा यम असून चित्रगुप हा त्याचा मंत्री आहे. 

काजळाच्या डोंगरासारखे प्रचंड व भयंकर असे त्याचे दूत शरीरधारी जीवाला पकडून घेऊन जातात; आणि 
त्यांच्या पापपुण्यांनुसार त्यांना नरकात किंवा स्वर्गात टाकतात. म्हणून मृतात्म्यासाठी दान, पुण्य, श्राद्ध, 
तर्पण वगैरे करतात आणि वैतरणी नदी तरून जाण्यासाठी गोदान केले जाते या सगळ्याच गोष्टी खोट्या 
कशा असतील? 

(उत्तर) या सगळ्या भाकडकथा भटाभिश्षुकांनी रचलेल्या आहेत. इतरत्र जीव यंमलोकी जातात 
आणि धर्मराज (यम) व चित्रगुप्त कोरे त्यांचा न्यायनिवाडा करतात. मग जे जीव यमलोकात राहतात आणि पापे 
करतात त्यांचा न्यायनिवाडा करणारा दुसरा एखादा यमलोक असला पाहिजे असे मानावे लागेल, तसेच 
यमदूतांच शरीरे पर्वतप्राय असतील तर ती दिसत का नाहीत ? आणि मरणाऱ्या जीवांना नेण्यासाठी ते त्यांच्या 
घरात कसे जातात? त्यांच्या दारातून त्यांचे बोट देखील आत शिरणार नाही आणि लहान गट्लीबोळातून जाताना 
ते अडकून कसे बसत नाहीत ? तुम्ही असे म्हणाल की, ते सूक्ष्मदेह धारण करतात. मग त्यांच्या मूळच्या पर्वतमय 
शरीरातली अवाढव्य हाडे भटजीबुवा आपल्या घराखेरीज दुसरीकडे कोठे ठेवणार ? 

जेव्हा अरण्यात आग लागते तेव्हा किडे, मुंग्या वगैरे क्षु्र जीव मोठ्या संख्येने मरतात. त्यांना यमलोकी 
घेऊन जाण्यासाठी असंख्य यमदूतांना तेथे जावे लागत असणार. डोंगराएवे प्रचंड यमदूत तेथे एकदम गेल्याने 
सर्वत्र अंधार पसरत असणार. त्या अंधारात आपापल्या बाट्याच्या जीवांना पकडण्यासाठी ते धावपळ करीत 
असताना त्यांची एकमेकांशी टक्कर होत असणार. पर्वतांची मोठमोठी शिखरे मोडून पृथ्वीवर पडतात तसे या 
यमदूतांचे अवयव गरुडपुराण वाचणाऱ्या व ऐकणाऱ्या लोकांच्या अंगणात पडतील तर त्याच्याखाली दबून हे 
लोक मरून जातील किंवा ते अवयव त्यांच्या घराच्या दारात अधवा रस्त्यात पडले तर वाटच बंद होऊन जाईल. 
मग ते घरातून कसे बाहेर पडतील अथवा स्स्त्याने कसे चालतील ? 

श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान वगैरे त्या मृत जीवांपर्यंत जाऊन मुळीच पोचत नाही. मात्र मृत जीवांचे प्रतिनिधी 
बनलेल्या भोजनभाऊ भटांच्या घरी, पोटात व हातात जाऊन ते पोचते. वैतरणी नदी तरून जाण्यासाठी दान 
केलेली गाय भटजीबुवांच्या घरी किंवा कसायाच्या खाटिकखाण्यात जाऊन पोचते. ती गायवैतरणीच्या काठी 
ने जाता येथेच राहते. मग कुणाची शेपटी पकडून तुम्ही वैतरणी पार करणार ? शिवाय ज्या हाताने तिची शेपटी 
पकडायची तो हात तर येथेच जाळून किंवा पुरून टाकलेला असतो. मग गाईची शेपटी कशी पकडणार? 

हामुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एक गोष्टमी सांगतो. एक जाट (शेतकरी) होता. त्याच्या घरी एक उत्कृष्ट गाव 
होती. ती रोज वीस शेर दूध देत असे. तिचे दूध अत्यंत स्वादिष्ट होते. कधीकधी ते भटजी महाराजांनाही प्यायला 
मिळत असे. तो पुरोहित मनात म्हणे, “या जाटाचा म्हातारा बाप जेव्हा मरायला टेकेल तेव्हा याच गाईचे दान 
करयला मी त्याला सांगेन. '' धोड्याच दिवसात दैवयोगाने त्या जाटाचा म्हातारा बाप मरायला टेकला. त्याची 
वाचा बंद झाली आणि त्याला खाटेवरून काढून जमिनीवर झोपविण्यात आले. याचा अर्ध असा की, त्याचा 
अंतराळ जवळ आला होता. जाटाचे नातेवाईक व इष्टमित्र गोळा झाले होते. त्यावेळी पुरोहित मोठ्याने ओरडून 
म्हणाला, "अहो यजमान ! आता तुम्ही याच्या हातून गोदान करवा.” जाटाने १० रुपये काढून बापाच्या 
हातावर ठेवले आणि पुरोहिताला सांगितले, “म्हणा आता गोदानाचा संकल्प !" पुरोहित म्हणाला, “वाहवा! 


आयावित्तविमतांचेखंडन-मंडन ३०० अकरावासमुल्लास 








ळं मरतो ? तुम्ही यावेळी एक खरीखुरी गाय आणा. ती दूध देणारी असावी, म्हातारी नसावी. ती. 
सर्व दृष्टीनी उत्तम असली पाहिजे. अशाच गाडेचे दान कगवयाचे असते.'" 

(जाट) आमच्या जवळ तर एकच गाय आहे. तिच्याशिवाय आमच्या मुलाबाळांचा सांभाळ होणार नाही. 
म्हणून मी ती गाय देणार नाही. तरीपण तुमचेही राहू द्या आणि आमचेही राहूद्या. हे २० रुपये घ्या आणि संकल्प 
सांगा. या बौस रुपयांची दुसरी दुभती गाय तुम्ही विकत घ्या, 

(पुरोहित) वा! बा ! तुम्ही तुमच्या बापापेक्षा गाईचे महत्त्व जास्त समजता काय ? आपल्या बापाने 
वैतरणी नदीत बुडून दुःख भोगावे, अशी तुमची इच्छा आहे काय ? चांगले सुपुत्र आहात की तुम्ही ! 

हे ऐकताच त्या जाटाचे नातेवाईक पुरोहितांच्या बाजूने बोलू लागले. कारण त्याने त्यांना आधीच 
शिकवून ठेवले होते. त्याने खूण करताच ते त्याच्यासारखे बोलू लागले आणि तीच गाय पुरेहितास द्यायला 
लावली. त्यावेळी जाट काही बोलला नाही. थोड्या वेळाने त्याचा बाप मेला. मग त्या पुरोहिताने ती गाय, तिचे 
वासरू व दूध काढण्याची कासंडी ताब्यात घेतली आणि तो धरी गेला. तेथे त्याने गायीला बांधले आणि 
कासंडी घरात ठेवून तो पुन: जाटाच्या घरी आला. तेथून तो प्रेताबरोबर स्मशानात गेला आणि त्याने त्याचा 
दहनविधी करविला, तेथेही त्याने धापा मारून दक्षिणा उकळली. त्यानंतर दश गात्र, सरपिडी (पिंडदान) वगैरे 
अंत्यसंस्काराच्या नावाखालीही पुरोहिताने जाटाला खूप लुबाडले. महाब्राह्वणांनीही धर्माच्या नावावर त्याला 
लुटले आणि खादाड व भिकारी यांनी भरपूर गोडधोड खाऊन घेतले. हे सारे चालू असताना जाटाने इकडून- 
तिकडून दूध मागून आणून कसेबसे भागविले. सगळे अंत्यसंस्कार पूर्ण झाल्यावर चौदाव्या दिवशी सकाळी 
जाट पुराहिताच्या धरी गेला. त्यावेळी गाईची धार काढून, कासंडी भरून पुरोहित ते दुध घरात नेत होता. 
इतकयात जाट तेथे जाऊन पोचला. त्याला पाहून पुरोहित म्हणाला, 'या यजमान ! बसा !' 

(जाट) भटजीबुवा ! तुम्ही ही जरा इकडे या. (पुरोहित) हे दूध घरात ठेवून येतो. 

(जाट) छे! छे! ती दुधाची कासंडी घेऊनच इकडे या. 

यावर पुरोहिताने 'ठीक आहे' असे म्हणून तो जाटाजवळ बसला. त्याने दुधाची कांडी 
जाटासमोरठेवली. 

(जाट) भटजीबुवा! तुम्ही मोठेच खोटारडे आहात. 

(पुरोहित) मी काय खोटेपणा केला ? 

(जाट) तुम्ही मला असे सांगा की, तुम्ही माझी गाय कशासाठी धेतली होती ? 

(पुरोहित) तुमच्या वडिलांना वैतरणी नदी तरून जाता यावी म्हणून, १ 

(जाट) तर मग तुम्ही ती गाय वैतरणीच्या काठी का पोचविली नाही ? आम्ही तुमच्या भरवशावर राहिलो 
आणितुम्ही तरती गाय आपल्या घरी आणून बांधली. माझ्या बापाला वेतरणी पार करताना किती त्रास झाला 
असेल कोणजाणे, 

(पुरोहित) छे: ! छे: ! तुम्ही केलेल्या दान-पुण्याच्या प्रभावाने दुसरी एक गाब तेथे गेली असणार आणि 
तिने तुमच्या वडिलांना पैलतीराला नेऊन पोचविले असणार. 

(जाट) वैतरणी नदी येथून किती दूर आणि कोणत्या बाजूला आहे ? 


सत्यार्थ प्रकाश ३०१ महर्षि दयानंद सरस्वती 





चि वैतरणी येथून सुमारे तीस कोटी कोस दूर आहे. कारण पृथ्वी एकूण एकोणपन्नास कोटी. 
योजने आहे; आणि तिच्या दक्षिण नेक्रत्येला वैतरणी नदी आहे. 

(जाट) इतक्या अंतरावरून तुमच्याशी पत्रव्यवहार चालत असेल, नाही ? पत्र किंवा तार पाठवून गोदान 
झाल्याचे तुम्ही कळविले असेल आणि तिकडून त्या पुण्याची गाय बनली आणि तिने अमक्याच्या बापाला 
पैलतीराला नेऊन पोचविले असे उत्तर आले असेल. ते उत्तर मला दाखवा बघू ? 

(पुरोहित) आमच्या जवळगरुड पुराणातील लिखाणाखेरीज दुसरा कसलाच पुरावा नाही. पत्रकिंवा तार 
आलेली नाही. 

(जाट) गरुड पुराणात जे काही लिहिले आहे ते खरे आहे ते आम्ही खरे कसे मानावे ? 

(पुरोहित) जसे इतर सर्व लोक मानतात तसे. 

(जाट) तोग्रंधतुमच्या पूर्वजांनी तुम्हाला पोट भरता यावे म्हणून रचला आहे. कारण पित्याला आपल्या 
पुत्राखेरीज दुसरे कोणीही प्रिय नसते. जेवहा माझे बाबा पत्राने किंवा तारले गाव धेऊन याला कळवितील तेव्हा 
मी गाईला घेऊन वैतरणी नदीच्या काठी जाईन आणि त्यांना पैलतीराला पोचवून गाईला परत घेऊन येईन. मग 
मी माझ्या मुलाबाळांसह तिचे दुध पिईन. आणा ती कासंडी इकडे. 

असे म्हणून तो जाट दुधाने भरलेली कासंडी, गाय व तिचे वासरू घेऊन आपल्या घरी जायला निघाला, 

(पुरोहित) अहो महाराज ! तुम्ही दिलेले दान परतघेता ? तुमचा सत्यानाश होईल. 

(जाट) गप्प बसा ! नाहीतर तेग दिवस दुधाशिवाय आम्हाला जे हाल सोसावे लाले त्याचे उरे काढीन, 

ती ध्रमकी ऐकताच भटजीबुवा गप्प बसले आणि जाट दुधाची भरलेली कासंडी, गाय व वासरू घेऊन 
घरी परतला. 

अशा या जाटासारखे लोक मोठया संख्येने तयार होतील तर या पुरोहितांच्या लीला जगात चालणार 
जाहीत. हे 'पटजी लोक असे सांगतात की, माणसाच्या मृत्यूनंतर दहा-बारा दिवस पिंडदान वगेरे जी उत्तरकार्य 
केली जातात. त्यांच्या योगाने मृत व्यक्तीच्या शरीराच्या दहा भागांना ते पिंड मिळतात. त्यातून शरीराचे दहा 
भाग तयार होतात. बाराव्या दिवशी केल्या जाणाऱ्या सपिंडी या श्राद्धामुळे या दहा भागांनी बनणाऱ्या शरीरामध्ये 
आत्मा प्रवेश करतो आणि मग तो अंगुष्ठमात्र शरीरधारी जीव यमलोकी जातो. आता ही गोष्ट खरी असेल तर 
मरण काळी माणसाला घेऊन जाण्यासाठी यमदूत येतात असे म्हणणे निरर्थक ठे. त्यांना यावयाचेच असेल तर 
त्यांनी तेरा दिवसांची क्रियाकर्मे झाल्यानंतर यावयास पाहिजे आणि जरते मृत व्यक्तीला मेल्यावर घेऊन जात 
असतील तर त्यानंतर केलेल्या क्रिवाकर्मांचा काव उपयोग ! शिवाय, दहा दिवसांनी अंगठ्या एवढे शरीर तयार 
होत असेल तर मृत माणूस आपली पली, मुले आणि इष्ट मित्र यांच्या मोहाने परत का येत नाही ? 

(पश्न) स्वर्गात जाणाऱ्या माणसाला तेथे काही मिळत माही. त्याच्या नावाने जो दानधर्म केला जातो तोच 
त्याला तेथे मिळतो. म्हणून सगळ्या वस्तू दान केल्या पाहिजेत. 

(उत्तर) तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे स्वर्गात काहीच मिळत नसेल तर स्वगपिक्षा हा लोकच चांगला. कारण 
येथे धर्मशाळा आहेत. लोक गरजू माणसांना दान किंवा भिक्षा देतात. इष्मित्र व नातेवाईक एकमेकांना 









आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३०२ अकरावा समुल्लास 





र मेजवान्या देतात. उत्तमोत्तम वस्रे मिळतात. स्वर्गात यापैकी काहीच मिळत नसेल तर त्या निर्दय, 
कृपण व भिकाडड्या स्वर्गात स्वत: भटाभिश्षुकांनीच जावे आणि हालात दिवस काढावेत. भल्या माणसांनी 
त्रेथे कशाला जावे ? 
(प्रश्न) तुमचे म्हणणे असे की यम, यमलोक वरे काही नाही. तर मग माणूस मेल्यावर त्याचा जीव कोठे 
जातो? आणि त्याचा न्यायनिवाडा कोण करतो ? 
(उत्तर) तुमच्या गरुड पुराणात जे काही लिहीले आहे ते साफ खोटे आहे. त्याला काहीच आधार नाही, 
वेदांमध्ये जे काही सांगितले आहे ते असे :- 
यमेन. - क.मं.०सू. (४.८ आायुना. अथर्व. कां, २०। सू. (४१। मं. २ 
सत्यराजन.- यजु. अ.२० १. ४ 
इत्यादी वेदवचनांवरून असे स्पष्ट दिसून येते की 'यम' हे वायूचे एक नाव आहे. शरीरत्याग केल्यानंतर 
जीव अंतरिक्षात वायूच्या आधाराने राहतात आणि जो सत्यकर्ता, नि:पक्षपाती परमात्मा आहे तोच 'धर्मराज' 
सर्वांचा न्यायनिवाडा कतो. 
(पश्च) तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे गोप्रदान वगैरे काही करू जये आणि काहीही दानधर्म करू नये, असे ठते. 
(उत्तर) तुमचे हे म्हणणे साफ चूक आहे. सत्पात्री दान अवश्य करावे. परोपकारी लोकांना परोपकारासाठी 
सोने, चांदी, हिरे, मोती, माणके, अन्न, पाणी, जमीन, वत्ले, गायी वगैरे गोष्टींचे दान करणे उचितच आहे. मात्र 
कुपात्री दान कधीही करू नये, 

-सुपात्र-लक्षण 
(प्रश्न) कुपात्र व सुपात्र यांची लक्षणे क 
(उत्तर) जो कोणी लबाड, कपटी, स्वार्धी, विषयांध, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, इतरांचे नुकसान 
करणारा, लंपट, मिध्याबादी, अविद्वान, कुसंगी, आळशी असेल तो, दात्याकडे जाऊन वारंवार याचना करणे, 
ध्ररणे धरून बसणे, नाही म्हणून सांगितले तरी निलाजरेपणाने मागतच राहणे, कितीही मिळाले तरी समाधान न 
होणे, जो कोणी देणार नाही त्याची निंदानालस्ती करणे, त्याला शिव्या व शाप देणे, ज्याने अनेकदा साह्य केले 
असताना एखाद्या वेळी त्याच्याकडून साह्य न झाल्यास त्याच्याशी शत्रुत्व करणे, वरून साधूचा वेष धारण 
करून लोकांना फसवणे, आपल्याजवळ एखादा पदार्थ असतांना काहीही नाही म्हणून सांगणे, सर्वांना फसवून 
आपलास्वार्थ साधणे, रात्रंदिवस भिक मागत राहणे, भोजणाचे निमंत्रण मिळाल्यावर भांग वगेरे मादक द्रव्ये 
खाऊन पिऊन तेथे जाणे आणि फुकटच्या खाद्य पदार्थांवर ताव मारणे, मादक द्रव्यांच्या नशेत भलते 
सलते चाळे करणे, सत्य मार्गाला विरोध करून आपल्या स्वार्धासाठी असत्य मार्गाचा अवलंब करणे, 
आपल्या चेल्यांनी फक्त आपलीच सेवा करावी, इतरांची करू नये असा उपदेश त्यांना करणे, सदुविद्या 
करे प्रवृत्तींचा विरोध करणे, ख्ली-पुरुष, माता, पिता, मुले, राजा, प्रजा, इष्मित्र यांच्यामध्ये अप्रीती निर्माण 
करणे, जगातील हे सारे व्यवहार म्हणजे माया असून जगही मिथ्या आहे असा खोटा उपदेश करणे ही सारी 
कुपात्रांची लक्षणे आहेत. 


सत्यार्थप्रकाश ३०्डे महर्षि दयानंद सरस्वती 











जे लोक वी जितेंट्रिय, वेदादी विद्यांचे अध्ययन-अध्यापन करणारे, सुशील, सत्यवादी, 
परोपकाराप्रिय, पुरुषार्थी, उदार, विद्या व धर्म यांची निरंतर उन्नती करणारे धर्मात्मा, शांत, निंदा-स्तुतीने दुःखी 
किंवा आनंदी न होणारे, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्िक्रम, वेदाज्ञा व ईश्वराचे गुण-कर्म-स्वभाव यांना 
अनुसरून वर्तन करणारे, न्यावी, नि:पक्षपाती, सत्योपदेश व सत्यशास््रे यांचे अध्ययन-अध्यापन करणाऱ्यांचे 
परीक्षक, कोणापुढेही लांगूलचालन न करणारे, प्रश्नांची यार्ध उत्तर देणारे, आपल्याप्रमाणेच इतरांचेही सुख- 
दुःख, हानि-लाभ समजून घेणारे, अविद्यादी क्लेश, हट, दुराग्रह, दुराभिमान यांपासून मुक्त, अपमान हा 
अमृतासमान आणि सन्मान हा विषासमान मानणारे, संतोषी, जे कोणी प्रेमाने व जेवढे काही देतील त्यातच 
समाधान मानणारे, आपत्काळी एकदाच मागणारे आणि दिले नाही तरी दुःखी ज होणारे व न देणाऱ्याविषयी 
अपशब्द न उच्चारता तेथून चटकन निघून जाणारे, त्यांची निंदानालस्ती न करणारे, सुखी पुरुषांशी मैत्री व 
दु:खितांवर करुणा करणारे, पुण्यात्म्यांच्या संगतीने आनंदित होणारे आणि पापी लोकांच्या बाबतीत उपेक्षावृत्ती 
बाळगणारे म्हणजे त्यांच्याविषयी राग (मोह) द्रेषादी भावना न बाळगणारे, सत्याला मानणारे, सत्यवादी, 
सत्यकर्मे करणारे, निष्कपट, ईष्यद्रिषरहित, गंभीर वृत्तीचे, सत्पुरुष, धार्मिक वृत्तीचे, सर्व प्रकारच्या 
दुराचारांपासून दूर राहणारे, आपले तन-मन-धन परोपकारात वेचणारे, इतरांच्या सुखाखातर आपले प्राणही 
अर्पण करणारे, इत्यादी शुभ लक्षणांनी जे युक्त असतात ते सुपात्र होत. मात्र दुष्काळासार्या आपत्काळी 
अन्न, पाणी, वस्र, औषधे, स्थान वगैरे गरजेच्या गोष्टी सर्वांना द्याव्यात. कारण अशा वेळी सर्व लोक वरील. 
गोष्टी मिळविण्यास पात्र असतात. 

(प्रश्न) दाते किती प्रकारचे असतात? 

(उत्तर) दाते तीन प्रकारचे असतात :- उत्तम, मध्यम व निकृष्ट. जो देश, काळ व पात्रता यांचा विचार 
करून दान देतो आणि त्याचे हे ज्ञान सत्यविद्या, धर्म व लोककल्याण यांच्या उन्नतीसाठी असते तो उत्तम दाता. 
होय. कीर्ती किंवा स्वार्थ यांसाठी जो दान देतो तो मध्यम प्रकारचा दाता होव. जो आपल्या अथवा इतरांच्या 
हिताचा विचार न करता वेश्या, खुशामतखोर, भाटचारण इत्यादिकांना दान देण्यात पैशाची उधळपट्टी करतो, 
दान देताना तिरस्कार व अपमान करतो, पात्रापात्रतेचा विचार न करता सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने 
सगळ्यांनाच देत सुटतो, देताना भांडणतंटे करतो, इतर धर्मात्म्यांना दुःख देऊन स्वत: सुखी होण्यासाठी जो 
दाने करतो तो अधम दाता होय. थोडक्यात सांगावयाचे तर जो माणसांची पारख करून अथवा न करता केवळ 
आपली प्रशंसा इतरांनी करावी म्हणून दान देतो तो मध्यम दाता आणि जो कसलीही पारखन करता अंधाधुंदपणे 
निरर्थक दान करतो तो निकृष्ट दाता होय, 

(प्रश्न) दानाची फळे इहलोकी मिळतात की परलोकी ? 

(उत्तर) ती सर्वत्र मिळतात. 

(प्रश्न) ती फळे आपोआप मिळतात की ती देणारा कोणी आहे? 

(उत्तर) फळे देणारा परमेश्वर आहे. ज्याप्रमाणे चोर, दरोडेखोर आपण होऊन तुरुंगात जाऊ इच्छित नाही, 
पण राजा त्याला तुरुंगात टाकतोच. धार्मिकांच्या सुखाचे रक्षण करतो व त्यांना सुख उपभोगण्याची संधी देतो. 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ज्०्ड अकरावासमुल्लास 





दै रक्षण करून सर्वांना सुखात ठेवतो. त्याचप्रमाणे परमेश्वर सर्वांना पाप-पुण्याच्या सुख- 
दुःखरूपी फळांचा अनुभव करवितो. 
एकादशी वगैरे त्रतांची समीक्षा 

(अश्च) गरुड पुराणादी जे ग्रंथ आहेत ते वेदार्थाचे किंवा वेदांचे समर्थन करणारे, त्यांना पुटटी देणारे आहेत. 
की नाहीत ? 

(उत्तर) मुळीच नाहीत. उलट ते वेद विरोधी असून वेदांनी सांगितलेल्या मागाच्या उलट्या दिशेने जाणारे 
आहेत. ज्याप्रमाणे एखादा माणूस एकाचा मित्र व साऱ्या जगाचा शत्रू असतो त्याप्रमाणे पुराण आणि तंत्रा्रंथ 
यांवर श्रद्धा ठेवणारा माणूस असतो. कारण हे ग्रंथ एकमेकांचा विरोध करणारे आहेत. या ग्रंथाविषयी श्रद्धा 
बाळगणे हे कोणाही विद्वानाचे काम नसून ते अडाणीपणाचे लक्षण आहे. 

असे पाहा ! शिवपुराणात त्रयोदशी व सोमवार यांना महत्व आहे; तर आदित्य पुराणात रीचे माहात्म्य 
वर्णिले आहे. चंद्रखंडामध्ये सोमग्रह, मंगळ, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, राहू, केतू यांना तर विष्णुपुराणानुसार 
वैष्णवाची एकादशी, वामनाची द्वादशी, नृमिंहाची किंवा अनंताची चतुर्दशी, चंद्राची पोर्णिमा, दिक्पालांची 
दशमी, दुर्गेची नवमी, वसूंची अष्टमी, मुनींची सप्तमी, कार्तिक स्वामीची पछठी, नागाची पंचमी, गणेशाची 
चतुर्थी, गौरीची तृतीया, अश्चिनीकुमारांची द्वितीया, आद्या देवीची प्रतिपदा व पितरांची अमावस्या, असे 
वेगवेगळे दिवस पुराणांनुसार उपवास करण्याचे आहेत. पुराणांमध्ये सर्वत्र असे लिहिले आहे की, जो कोणी या 
वारी व तिथींना खाणे पिणे करील तो नरकात जाईल. 

तेव्हा भटजीबुवा व त्यांचे चेले यांनी कोणत्याही वारी अथवा कोणत्याही तिथीला भोजन करू नये, 
कारण खाणे-पिणे केल्यासंते मर्कांत जातील. 'निर्णयसिन्थु', 'धर्मसिन्थु', 'त्रतार्क' वगेरे जे ग्रंथ प्रमादी 
लोकांनी तयार केले आहेत त्यांमध्ये या सार्‍या ब्रतांची अगदी दुर्दशा करून टाकण्यात आली आहे. जसे, 
एकादशीला शैव, एक दशमीविद्धा तर दुसरी शैवांची, कोणी एकादशीला ठपवास करतो तर कोणी द्वादशीला. 
भटजीबुवांची लीला अगाध आहे. उपाशी केव्हा राहावयाचे याविषयी ते वादविवादच करतात. त्यांनी एकादशीचे 
जेब्रत सुरू केले आहे त्यात कोणाविषयी दयाबुद्धी नसून त्यांचा स्वत:चा स्वार्थच आहे. ते म्हणतात, 

एकादश्यामज्ञे पापनि बसन्ति ॥ 

सारी पापे एकादशीच्या दिवशी अन्नामध्ये निवास करतात. आता या भटजी बुवांना विचारले पाहिजे की, 
कोणाची पापे अन्नामध्ये वसंतात ? तुझी की तुझ्या बापाजाद्यांची ? जर सगळीच्या सगळी पापे एकादशीच्या 
दिवशी अन्नात जाऊने राहत असतील तर त्या दिवशी कोणालाही दुःख होता कामा नये. तसे काही घडत नाही. 
उलट उपवास करणारे भुकेने तडफडतात. दु:ख हे पापाचे फळ आहे. म्हणून उपाशी राहणे हे पाप आहे. या 
उपवासाचे भलतेच माहात्म्य किंवा स्तोम माजविण्यात आले आहे. त्याच्या कथा वाचून पुष्कळ लोक फसतात, 
त्येपैकी एक कधा अशी आहे :- 

ब्रह्मलोकामध्ये एक वेश्या होती. तिने काही अपराध केल्यामुळे तिला असा शाप मिळाला की, 'तू 
पृथ्वीवर जाऊन पडशील. तिने देवांची स्तुती करून विचारले की, मी पुन: स्वर्गात कशी येऊ शकेन ? देवांनी 


सत्यार्थ प्रकाश ३०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








सांगितले, 'जेव्हा चै एकादशीच्या व्रताचे फळ बुला देईल तेव्हाच तू पुन: स्वर्गात येशील,' ती खरी 
विमानासहित एका नगरात येऊन पडली. तेथील राजाने तिला विचारले की, 'तू कोण आहेस ?' तेव्हा तिने 
सगळी हकीकत त्याला सांगितली; आणि म्हणाली, 'जर कोणी मला एकादशीचे पुण्य अर्पण करील तरमी पुन: 
स्वर्गात जाऊ शकेन.' 

राजाने नगरामध्ये शोध घेतला. परंतु एकादशीचे व्रत करणार कोणीही आढळला माही. परंतु एके दिवशी 
एका शुद्र पतिपलीमध्ये भांडण झाले होते. त्यात रागावून शुद्र खरी एक दिवस आणि एक रात्र उपाशी राहिली 
होती. दैवयोगाने त्या दिवशीच एकादशी होती. राजदूतांना तिने सांगितले की, 'मी काही जाणूनबुजून एकादशी 
केली नव्हती. पण अजाणता मी त्या दिवशी उपाशी राहिले होते. ' तिचे बोलणे ऐकून ते तिला राजासमोर घेऊन 
गेले. राजाने तिला सांगितले की, 'तू या विमानाला स्पर्श कर.' त्याप्रमाणे तिने विमानाला स्पर्श केला, 
त्याबरोबर विमान वर ठडून स्वर्गात गेले. हे तर अजाणता घडलेल्या एकादशी व्रताचे फळ आहे. तेव्हा जाणीवपूर्वक 
एकादशीचे व्रत केल्याने केवढे अपरंपार पुण्य मिळेल !!! 

वाहवा! हे आंधळ्या लोकांनो ! हे सारे खरे असेल तर एक गोष्ट करा. हा पानांचा विडा स्वर्गात असत 
नाही. त्याला आम्ही स्वर्गात पाठवू इच्छितो. तेव्हा एकादशीचे व्रत करणाऱ्या सर्व लोकांनी आपापल्या पुण्याचे 
फळ वापरून हा विडा स्वर्गात पाठवावा, तो स्वर्गात गेला तर आपण लाखो विडे स्वर्गात पाठवू. मग आम्हीही 
एकादशी करू; आणि जर तसे घडले नाही तर तुमचा उपासमारीपासून आपोआप बचाव होईल. 

वर्षांतील चोवीस एकादशींची वेगवेगळी नावे ठेवलेली आहेत. एकीचे नाव 'धनदा' तर दुसरीचे 'कामदा* 
तिसरी 'पुतरदा' तर चौथी 'निर्जला'. अनेक दरी गरजू व संततिहीन लोक एकादशीचे व्रत करता करता म्हातारे 
झाले ब मरूनही गेले. परंतु कोणालाही धनप्राप्ती झाली नाही, कोणाचीही इच्छा पूर्ण झाली नाही अथवा 
कोणालाही मूल झाले नाही. ऐन वैशाखाच्या शुक्ल पक्षात थोडा वेळ जरी पाणी मिळाले नाही तर प्राण कंठाशी 
येतात. अशा वेळी एकादशीचे व्रत करणाऱ्यांना अतिशय दु:ख भोगावे लागते. विशेषत: बंगालमध्ये एकादशीच्या 
दिवशी विधवा स्त्रियांचे भयंकर हाल होतात. अशा प्रकारची एकादशी करावयास सांगणाऱ्या निर्दयी कसायांच्या 
मनात तसे लिहिताना धोडीही दया कशी निर्माण झाली नाही ? त्याने 'निर्जला' ऐवजी तिचे नाव 'सजला' असे 
ठेवले असते आणि पौष महिन्याच्या शुक्लपक्षातील एकादशीचे नाव 'निर्जला' असे ठेवले असते तर धोडेफार 
चांगले झाले असते. परंतु या भिक्षुकांना दयेशी काय कर्तव्य ? “कोणी जगो अधवा मरो. भटाला मात्र पोट 
पूर्ण भरो !' 

गर्भवती किंवा नवपरिणीता ख्नीने, लहान मुलांनी व तरुणांनी कधीही उपवास करता कामा नये. परंतु 
कोणाला उपवास करायचा असेल तर त्याने ज्या दिवशी त्याला अजीर्ण झाले असेल ब भूक लागली नसेल 
त्यादिवशी दूधच किंवा शरबत पिऊन राहावे. जे लोक भूक लागली असता खात नाहीत आणि भूक लागली 
नसताना अन्न खातात ते दोघेही रोग सागरात गटांगळ्या खातात ब दु:ख भोगतात. म्हणून या मूर्ख माणसांच्या 
बोलण्यावर व लिहिण्यावर कोणीही विश्रास ठेवू नये. 

आता गुरुशिष्यांचा मंत्रोपेश आणि विविध मतमतांतराच्या चित्रांचे विवेचन करतो. 

मूर्तिपूजेच्या संप्रदायाचे अुयावी असे म्हणतात की, बेद अनन्त आहेत 'ळग्णेदाच्या २१, यजुर्बेदाच्या 


आययावर्ततीय मतांचेखंडन-मंडन ड््म्द्द अकरावासमुल्लास 








:् ०१, सामवेदाच्या १००० व अधवंवेदाच्या ९ शाखा आहेत. त्यापैकी काही धोड्याच शाखा उपलब्ध आहेत. 
इतर शाखा लुप्त झाल्या आहेत. त्या लुप्त शाखांमध्येच मूर्तिपूजा व तीर्थमाहात्म्य वोरे गोष्टी असाव्यात. त्या 
वेदांमध्ये नसत्या तर पुराणात कोठून आल्या असत्या ? कार्यावरून कारणाचे अनुमान काढता येते. त्याप्रमाणे 
पुराणांनां पाहून मूतिंपूजेविषयी काय शंका आहे ? 

(उत्तर) वृक्षाची जी फांदी असते ती त्या वृक्षासारखीच असते. त्याच्या विरुद्ध नाही. शाखा लहान अधवा 
मोठी कशीही असली तरी त्यांच्यात मूलभूत विरोध नसतो. याचप्रमाणे वेदांच्या जेवढ्या शाखा सध्या उपलब्ध 
आहेत त्यामध्ये पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करवी आणि विशिष्ट जल-स्थलांना तौर्थक्षेत्र समजून पवित्र 
मानावे असे सांगितल्याचे कोठे आढळत नाही. यावरून लुप्त शाखांमध्येही वा गोष्टी नसल्या पाहिजेत असे 
सिद्ध होते. शिवाय चार वेद संपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यांमध्ये जो उपदेश आहे त्याच्या विरुद्ध विचार 
प्रतिपादन करणाऱ्या शाखा असू शकत नाहीत; आणि ज्या शाखा बेदविकद्ध विचार मांडतात त्या वेदांच्या शाखा 
आहेत असे कोणीही सिद्ध करू शकतं गाही. म्हणून पुराणे ह्या वेदांच्या शाखा नसून सांप्रदाविक लोकांनी 
परस्पर विरोधी ग्रंथ बनविले आहेत. 

वेद हे परमेश्रवरकृत आहेत असे तुम्ही मानता की मनुष्यकृत ? परमेश्वरकृत ! जर ते परमेश्वराने निर्माण केले 
आहेत तर आश्चलायनादी क्रषिमुनींच्या नावांनी प्रसिद्ध असलेल्या ग्रंथांना तुम्ही वेद का मानता ? ज्याप्रमाणे 
झाडाची फांदी व पाने पाहिली की त्यावरून ते झाड पिंपळाचे, वडाचे, आंब्याचे वगैरे असल्याचे लक्षात येते. 
त्याचप्रमाणे क्रषि-मुनींनी लिहिलेली वेदांगे, चारही ब्राह्मण ग्रंथ, अंगे, उपांगे, उपवेद इत्यादी ग्रंथांच्या साह्याने 
वेदांचा अर्थ समजून धेता येतो. म्हणून या ग्रंथांना वेदांच्या शाखा असे म्हटलेले आहे. 

वेदांविरुद्ध असणाऱ्या ग्रंथांचे प्रमाण त्याचप्रमाणे वेदांना अनुकूल असणारे ग्रंथ अप्रमाणित असू शकत 
नाहीत. लुप्त झालेल्या शाखांमध्ये मूर्तिपूजा वगरे गोष्टींना मान्यता देण्यात आलेली होती. असे असेल तर इतर 
कोणी असेही म्हणू शकेल की, लुप्त शाखांमध्ये सगळ्याच गोष्टी उलट्या लिहिलेल्या होत्या. उदाहरणार्थ, 
वर्णव्यवस्था उलटी म्हणजे अत्यंज आणि शुद्राचे नाव व्राह्मणादी, ्राह्मणादिकांना शूटर, अंत्यज यांच्यासारखे 
खालचे प्थान दिलेले होते. अगरम्यी श्लीशी गमन करणे, अकर्तव्य हे कर्तव्य, मिथ्या भाषणादी गोष्टी हा धर्म 
आहे व सत्य भाषाणादिला अधर्म असे त्या लुप्त शाखांमध्ये सांगण्यात आले होते. असे म्हणणाऱ्याला, तुम्ही 
तेच उत्तर द्यावे, जे उत्तर आम्ही तुम्हाला दिले. आमच्या उत्तराचा मधितार्ध असा की, वेदांमध्ये आणि त्यांच्या 
उपलब्ध शाखांमध्ये वर्णव्यवस्थेत ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र यांची जी स्थाने आहेत तीच लुप्त शाखांमध्ये 
असली पाहिजेत, असे मानले पाहिजे. नाहीतर वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरे सगळी अन्य प्रकारची होईल. 

जैमिनी, व्यास व पतंजली यांच्या वेळेपर्यंत तरी सगळ्या शाखा विद्यमान होत्या की नाही ? जर त्या 
असतीलं तर त्यांनी केलेल्या विधानाचे खंडन तुम्ही करू शकणार नाही; आणि जर त्या नसतील तर त्या शाखा 
अस्तित्वात होत्या याला काय पुरावा ? तुम्हीच पाहा ! जैमिनीने आपल्या पूर्वमीमांसा या ग्रंथात कर्मकांड, 
पतंजली मुनीचे योगशासत्रामध्ये सारे उपासनाकांड आणि व्यासमुजीने शारीरिक मूत्रांमध्ये वर्णिलेले सारे ज्ञानकांड 
ही सर्व वेदानुकूल आहेत. त्यांमध्ये पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा अधवा प्रयागादी तौ्थांचे नाव देखील 
आढळतंनाही. ते कोठून लिहितील? वेदांमध्ये त्या गोटी असत्या तर ते लिहिल्याशिवाय सोडले नसते तेव्हा 


सत्यार्थ प्रकाश ३०७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


लुप्त शाखांमध्ये देखील मूर्तिपूजा यांचे प्रमाण नव्ह्ते तसेच, हे शाखा ग्रंथ वेद नव्हेत. | 
मंत्ररूपी प्रतीके घेऊन त्यांचे निरूपण करण्यात आले आहे; आणि जगातील त्रीपुरुषांचे इतिहास आदी नमूद 
केलेले आहेत. यासाठी त्या गोष्टी मूळ वेदांमध्ये असूच शकत नाहीत. वेदांमध्ये फक्त मनुष्यांसाठी विद्येचा 
उपदेश केला आहे. त्यांत कोणाही माणसाचे नाव देखील नाही. 1-1. अ खंडन आहे. 


असे पाहा ! मूर्तिपूजेमुळे श्रीरामचंद्र, श्रीकृष्ण, नारायण, शिव इत्यादींचा उपहास होत आहे. सर्वजण 
जाणतात की ते मोठे महाराजाधिराज होते आणि त्यांच्या पतली सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी, पार्वती वरे महाराण्या 
होत्या. परंतु मंदिरादिकांमध्ये त्यांच्या मूर्ती ठेवून पुजारी लोक त्यांच्या नावाने भौक मागतात तेव्हा जणू ते 
त्यांना भिकारीच बनवितात. हे पुजारी म्हणत असतात की, ''या महाराज, या राजेसाहेब ! या शेटजी ! या 
सावकार ! देवाचे दर्शन घ्या. चरणामृत घ्या आणि देवाला काही भेट अर्पण करा, महाराज ! राम-सीता, कृष्ण- 
रुक्मिणी किंवा राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण आणि शिव-पार्वती यांना तीन दिवस झाले, कोणीही त्यांना 
बालभोग, राजभोगच नव्हे तर साधे जलपान किंवा खाणे पिणेही मिळालेले नाही. आज त्यांच्याजवळ काहीही 
नाही. राणीजी, शेठाणीजी, सीता आदी यांच्यासाठी तुम्ही नथ बनवून द्या, खाद्य पदार्थ पाठवा; म्हणजे आम्ही 
राम-कृष्णादिकांना नैवेद्य दाखवू. देवांची वदले फाटली आहेत. देऊळ मोडकळीस आले असुन कानाकोपर्‍याची 
पडझड झालेली आहे. वरून पोतेरा मारला आहे आणि दुष्ट चोरांनी सारे काही लुटून नेले. देवाचे कपडे उंदरांनी 
कुरतडून टाकले. अहो, एके दिवशी तर उंदरांनी कहरच केला. मूर्तीचा डोळाच धेऊन पळाले. त्याच्या जागी 
नवा चांदीचा डोळा बसवणे आम्ही करू शकलो नाही. म्हणून तेथे कवडी बसवली आहे.'" 

हे लोक रामलीला व रासमंडळही घडवून आणतात. सीता-राम आणि राधा-कृष्ण नाच करतात आणि 
राजा, महंत वोरे त्यांचे सेवक मजेत बसले आहेत. देवळात राम, सीता वगेरे देव उभे असतात. तर पुजारी अथवा 
महंत आसनावर किंवा गादीवर लोडाला टेकून आरामात बसतात. भयंकर उकाडा होत असतो तेव्हाही देवांना 
आत बंद करतात आणि आपण स्वत: मात्र मोकळ्या हवेत पलंगावर आरामात झोपतात. पुष्कळ पुजारी 
आपल्या नारायणाला डबीत बंद करून तिच्यावर कापड गुंडाळतात व ती इबी आपल्या गळ्यात अडकवितात. 
जशी माकडीण आपल्या पिलाला गळ्यात लटकविते तसे हे पुजारी देवाला गळ्यात लटकवितात. जेव्हा कोणी 
मूर्ती फोडतो तेव्हा हाय, हाय करीत ते ऊर बडवतात आणि असा आक्रोश करतात की, “या दुटांनी सीता-राम, 
राधा-कृष्ण आणि शिव-पार्वती यांची मूर्ती फोडून टाकली. आता चांगल्या कागागिराने बनविलेली दुसरी 
संगमरवरी मूर्ती आणून तिची प्राणप्रतिष्ठा आणि पूजा-अर्चा केली पाहिजे.'" 

“जारायणाला तुपाशिवाय नैवेद्य चालत नाही. तेव्हा फार नसले तरी थोडे बहुत तूप अवश्य पाठवून 
द्या.'' अशी मागणी हे लोक करतात. रासमंडल किंवा रामलीला झाल्यावर सीता-राम व राधा-कृष्ण यांची 
सोंगे घेणाऱ्यांना ते भीक मागायला लावतात. जेथे जत्रा वगैरे भरे तेथे लहान मुलांना मुकुट घालून आणि 
सजवून कन्हैया बनवितात आणि त्या कन्हैयाला स्स्त्याच्या कडेला बसवून त्याला भौक मागायला लावतात, 

ही किती दु:खाची व शरमेची गोष्ट आहे, याचा तुम्हीच विचार करा. तुम्हीच सांगा, सीताराम वगेरे असे 
दरिद्री व भिकारी होते काय ? हा त्यांचा उपहास व निंदा नाही तर दुसरे काय आहे ? आपल्या आदरणीय 


आयाविरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३०्ट अकरावा समुल्लास 








ऱ् याहून अधिक निंदा कोणती असूशकेल? रामकृष्णादिकांच्या काळात सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी व 
पार्वती यांना रस्त्याच्या कडेला किंवा एखाद्या घरात उभे करून पुजारी म्हणाले असते की, ''लोकहो ! इकडे 
या आणि यांचे दर्शन घेऊन त्यांच्यासमोर भेटवस्तू व दक्षिणा ठेवा ' तर राम, सीता वगेरे देवांनी या मूखांच्या 
सांगण्यावरून असे उभे राहण्यास मुळीच मान्यता दिली नसती आणि त्यांना तसे काहीही करू दिले नसते. 
किंबहुना त्यांचा असा उपहास करणाऱयांना त्यांनी शिक्षा दिल्याशिवाय कधी सोडले नसते. अर्थात खुद्द देवांनी 
जरी पुजाऱ्यांना शिक्षा केली नसती तरी अनेक मूर्तिपूजेच्या विरोधकांनी त्यांना चांगलीच अद्दल घडविली 
असती आणि अजूनही त्या कुकर्माची शिक्षा त्यांना मिळत आहेत. जोपर्यंत ते हे मूर्तिपूजेचे कुकर्म सोडणार 
नाहीत तोपर्यंत त्यांना ह शिक्षा भोगत रहावे लागेल. 


मारण मोहनोच्चाटन-बवाममार्ग समीक्षा 

आर्यावरतामध्ये पाषाणादिकांच्या मूर्तींची पूजा करणार्‍यांचा जो सतत पराजय होत आला आणि आजही 
त्यांना जी मानहानी दसोज सहन करावी लागत आहे त्याचे कारण मूर्तिपूजा हेच आहे, कारण मूर्तिपूजा हे पाप 
आहे आणि पापाचे फळ दु:ख आहे. पाषाणादिकांच्या मूर्तीवर विश्वास ठेवल्याने आपले फार नुकसान झाले 
आहे; आणि आपणपूर्तिपूजेचा त्याग केला नाही तर दिवसेदिवस अधिकाधिक नुकसान होत राहुल. मूर्तिपूजेच्या 
या प्रकरणात वाममार्गी लोक फार मोठे अपराधी आहेत. जेव्हा ते एखाद्याला आपला चेला बनवितात तेव्हा तो 
सामान्य माणूस असल्यास त्याला 

दं दुर्गाये: नम: । भं भैरवाय: नमः । ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये जिच्चे ॥ 

इत्यादी मंत्रांचा उपदेश करतात. बंगालमध्ये विशेषत: एकाक्षरी मंत्राचा उपदेश करतात; जसे हां ही कलाँ 
आणि धमाढ्यांना ते पूर्णाभिषेक करतात. म्हणजे त्यांना संपूर्ण मंत्राची दीक्षा देतात. 

दहा महाविद्यांचे मंत्र असे असतात :- 

हां हीं हूं बगलामुख्ये फट्‌ स्वाहा ॥ किंवा हूं फट्‌ स्वाहा 

हे लोक जारण, मारण, उच्चाटन, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण इत्यादी प्रयोग करतात. वस्तुत: त्यांच्या या 
मंत्रांनी काहीच होत नसते. परंतु ते हातचलाखीने जे काही करतात ते मंत्रांनी झाले असे लोकांना सांगतात. 
जेव्हा ते एब्राद्याला मारण्याचा प्रयोग करतात तेव्हा ज्याच्यासाठी हा प्रयोग करावयाचा असेल त्याच्याकडून 
भरपूर द्रव्य घेऊन ज्याला मारावयाचे त्याची कणकेची किंवा मातीची मूर्ती तयार करतात; आणि त्या बाहुल्याच्या 
छातीत, बेंबीत, गळ्यात सुरे भोसकतात आणि डोळे, हात, पाय यांमध्ये खिळे ठोकतात. त्याच्यावर भैखाची 
किंबा दुर्गेची मूर्ती बसवितात आणि तिच्या हातात त्रिशूल देऊन तो त्या बाहुल्याच्या छातीत खुपसतात. 
एक वेदी तयार करून मांसादिने होम करतात आणि तिकडे मारेकऱ्याला पाठवून ज्याला मारावयाचे असेल 
त्याला विषप्रयोगादि उपायांनी ठार मारण्याची व्यवस्था करतात. हे पुरक्षरण चालु असताना तो माणूस मारला 
गेला तर तो आपल्या मंत्रसामर्ध्याने मेला आणि आपल्याला भैरवाची किवा देवीची सिद्धी प्राप्त आहे असे 
ते लोकांना सांगतात. 

यावेळी ते ““भैरवो भूतनाथश्च*? इत्यादी मंत्रांचा पाठ करतात. मारय-मारय, उच्चाटय- 
उच्चाटय, विद्वेषय-विद्वेयय, छिन्धि-छिन्थि, भिन्धि-भिन्थि, बशीकुरु- 


सत्यार्थप्रकाश ३०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








ऱ्ज खादय-खादय, भक्षय-भक्षय, त्रोटय-त्रोटय, नाशय-नाशय, 


या नयर हुं फट्‌ स्वाहा ॥ कामऱ्ल. उत्चाटरएक. म. ५-७ 


इत्यादी मंत्र ते म्हणतात. मनसोक्त मद्य पितात व मांस खातात. दोन भिवयांच्या मधोमध 
शेंदुराची रेखा काढतात. कधी-कधी हे लोक काली वगैरें देवतांच्या गावाने एखाद्या माणसाला ठार मारून 
होमामध्ये त्याची आहुती देतात आणि स्वतःही त्याचे धोडेसे मास खातात. जेव्हा एखादा माणूस त्यांच्या भैरवी 
चक्रात जातो आणि मद्य, मांस प्राशन-भक्षण करण्यास तयार होत नाही तेव्हा ते त्याला ठार मारून त्याची 
आहुती देतात. त्यांच्यातील जो अघोरी माणूस असतो तो मृत मनुष्याचे मांसही खातो. अजरी बजरी करणारे 
लोक तर विष्ठाही खातात व मूत्रही पितात! 

वाममार्गी लोकांमध्ये चोळी मार्गी आणि बाजमार्गी असे दोन भेद आहेत. चोळी मार्गी लोक। स्या 
ठिकाणी किंवा जमिनीत एक स्थान बनवितात तेथे बायका, पुरुष, मुले, मुली, बहिणी, आया, सुना बरे 
सर्वजण एकत्र बसून मांस खातात, दारू पितात. एका स्रीला नागवी करून सगळे पुरुष तिच्या जननेंद्रियाची 
पूजा करतात. तिचे नाव दुर्गादेवी असे ठेवतात. मग एका पुरुषाला नम करून त्याच्या जननेंट्रियाची पूजा सर्व 
श्रिया करतात. दारू पिऊन-पिऊन झिंगल्यानंतर सर्व श्रियांच्या चोळ्या मातीच्या एका मोठ्या गांदेत किंवा 
गंगाळामध्ये टाकून त्या एकत्र मिसळतात. त्यानंतर एकेक पुरुष पुढे येऊन त्या डेऱ्यात हात घालून एकेक चोळी 
बाहेर काढतो. ज्या पुरुषाच्या हाताला ज्या श्रीची चोळी लागेल ती त्याची आई, बहीण, मुलगी किंवा सून 
कोणाही असली तरी त्याची बायको होते; अशा प्रकारे कुकर्म केल्याने व खूप नशा चढल्याने त्यांची आपसात 
भांडणे व जोडंपट्टही होते. तेव्हा पहाटेच्या अंधुक प्रकाशात ते लोक आपापल्या घरी परत जातात तेव्हा आई 
हौ पूर्ववत आई, मुलगी ही मुलगी, बहीण ही बहीण आणि सून हो सून बनते आणि बीजमार्गी श्रीपुरुष समागम 
करून वीर्य पाण्यात मिसळून पितात. हे अधम लोक असल्या गोष्टींनाच मुक्तीचे साधन मानतात. ते विद्या, 
विवेक व सज्जनता रहित होत असतात. 

शेव पंथाची समीक्षा 

(प्रश्न) शेव पंथाचे लोक तर चांगले असतातना ? 

(उत्तर) कसले चांगले असणार ? 'जसा प्रेतमाथ तसाच भूतनाध !' ज्याप्रमाणे वाममार्गी लोक मंत्रोपदेश 
वरेकर द्रव्याचे अपहरण करतात त्याप्रमाणे शेवही “ओं नम: शिवाय? यांसारख्या पंचाक्षरी मंत्राचा 
उपदेश करतात. रुद्राक्ष व भस्म धारण करतात, मातीची आणि पाषाणादिकांची लिंगे बनवून त्यांची पूजा 
करतात आणि हरहर बं बं असे आवाज तोंडातून काढतात आणि बंड, बड, बड असे बकरी सारखे शब्द 
उच्चारतात. त्याचे कारण ते असे सांगतात की, टाळी वाजविल्याने व बं बं असे म्हटल्याने पार्वती प्रसन्न होते 
आणि शंकर नाराज होतो. कारण जेव्हा भस्मासुराला घाबरून शंकर पळाला होता तेव्हा त्याची धट्टा करण्यासाठी 
बंबं असा आवाज काढून टाळ्या पिटल्या होत्या. याउलट गालात बोटे धालून, बड, बड, बड असा आवाज 
केल्याने पार्वती अप्रसन्न होते व शंकर खुष होतो. कारण की, पार्वतीचा बाप दक्ष प्रजापती याचे शिर टाकून 
त्याच्या धडावर बकऱ्याचे मुंडके बसविले होते. त्या बकऱ्याच्या आवाजाची नक्कल बड, बड, बड अशी गालात 
बोटे घालून केली जाते, असे ते मानतात. शिवरात्र व प्रदोष वगेरे व्रते करतात त्यामुळे मुक्ती मिळते असे 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३१० अकरावासमुल्लास 





म्हणून जसे वाममार्गी भ्रांत आहेत तसे शेवही आहेत. शेवांमध्ये कानफाटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, 
अर्व, पर्वत, सागर असे भेद असून गृहस्थाश्रमीही शेव असतात. काही लोक एकाच वेळी दोन घोड्यांवर 
स्वार होतात. अर्थांत ते वाममार्गी व शैव या दोन्ही पंथांना मानतात. पुष्कळ लोक वेष्णवही असतात. त्यांच्या 
संबंधी तंत्रगरंथात पुढील शलोक आहे :- 

अन्त: शाक्‍्ता बहिश्शैजा सभामध्ये च वैष्णवा: । 

नानारूपधरा: कौला बिचरन्तीह महीतले॥ कौलोपनिपद, कुलाणंव तंत्रदट्ठास (१ 

हा तंत्राचा शलोक आहे. आतून शाक्त म्हणजे वाममार्गी, बाहेरून शेव म्हणजे रुद्राक्ष व भस्म धारण 
करणारे हे लोक सभेमध्ये स्वत:ला वैष्णव म्हणवितात की आम्ही विष्णूचे उपासक आहोत अशा नानाप्रकाराचे 
रूप धारण करून वाममार्गी पृध्वीतलावर विचरण करीत असतात. 

वैष्णवमत-समीक्षा 

(प्रश्न) वैष्णव तरी चांगले आहेत ना ? 

(उत्तर) कसले दाडाचे चांगले ! जसे ते तसे हे. वैष्णवांच्या लीला पाहन घ्या ! ते स्वत:ला विष्णूचा दास 
मागतात. त्यांच्यामध्ये श्रीवैष्णव जे चक्रांकित असतात. ते स्वत:ला सर्वात श्रेष्ठ समजतात. पण तसे काही 
नाही. 

(प्रश्न) काबरे ? तथ्य कसे नाही ? सर्व काही आहे. पाहाना ! कपाळावर नारायणाच्या चरणकमळासारखा 
टिळा आणि त्याच्या मधोमध पिवळी रेखा श्री असते. म्हणून आम्हाला श्रीवैष्णव असे म्हणतात. एका 
नारायणाशिवाय दुसऱ्या कोणालाही आम्ही मानत माही. महादेवाच्या लिंगाचे दर्शनही आम्ही करीत नाही. 
कारण आमच्या कपाळावर जी श्री विराजमान आहे ती लज्जित होते. आलमंदार आदी स्तोत्रांचा पाठ आम्ही 
करतो. मांस खात नाही व मद्यपान करीत नाही. मग आम्ही चांगले का नाही ? 

(उत्तर) या तुमच्या टिळ्याला हरिपदाची आकृती व पिवळ्यारेथेला श्री मानणे हे निरर्थक आहे. कारणती 
तरतुमच्या हाताची कारागिरी व जसे कपाळाचे चित्र आहे. हत्तीच्या कपाळावर जशा चित्रविचित्र आकृत्या 
काढतात. तुमच्या कपाळावर विष्णूचे पदचिह्ठ कोठून आले? काय कोणी वैकुंठात जाऊन विष्णूच्या पावलाचा 
छाप आपल्या कपाळावर मारून आणला आहे ? 

(ब्िबेकी) आणि तुमची ती खरी श्री जड आहे की चेतन ? 

(बैष्णब) ती चेतन आहे. 

(बिबेकी) तर मग तुमच्या कपाळावरची ही रेखा जड असल्यामुळे ती खरी श्री नाही. आम्ही असे 
विचासो की, श्री ही बनविलेली आहे की न बगविलेली आहे ? जर ती न बनविलेली असेल तरती श्री असू 
शकत नाही. कारण ती तर तुम्ही स्वत:च्या हातांनी दरोज रेखाटत असता. म्हणून ती खरी श्री असू शकत नाही, 
जर तुमच्या कपाळावर श्री आहे तर कित्येक वैष्णवांचे वाईट चेहरे असे श्रीहीन, शोभारहित का दिसतात? 
ललाटावर श्री असताना तुम्ही असे दारोदार भौक मागून का हिंडता ? आणि अन्नछत्रात जेवून पोट का भरता? 
हौगोष्ट विपरीत आहे की कपाळावर तर श्री पण काम मात्र महादखियाचे. ही म्हणजे दुरग्रहाची व निर्लजजपणाची 
कमालच झाली! 


सत्यार्थ प्रकाश २?? महर्षिदयानंद सरस्वती 





पूर्वी परिकाल नावाचा एक वैष्णव भक्त धी तो चोऱ्या करून, दरोडे धालून, लोकांना फसवून खूप 
द्रव्य गोळा करी आणि ते वैष्णवांजवळ ठेऊन प्रसन्न राहत असे. एकदा त्याला चोरीमध्ये लुटून नेता येईल असे 
काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे तो व्याकुळ होऊन फिरत होता. नारायणाने समजले की आपला भक्त दु:खी 
आहे. म्हणून तो एका सावकाराचे रूप धारण करून, अंगठ्या घालून रथात बसून समोर आला. त्याला 
पाहताच परिकाल रधाजवळ गेला आणि त्या सावकाराला म्हणाला, “अंगावरचे सगळें दागिने ताबडतोब 
उतारा, नाहीतर मी तुम्हाला मारून टाकीन." दागिने काढीत काढीत बोटातील अंगठी काढण्यास थोडा वेळ 

* लागला. त्याबरोबर परिकालाने नारायणाचे बोट छाटून अंगठी काढून घेतली. नारायण प्रसन्न झाला आणि 

त्याने चतुर्भुज होऊन परिकालाला दर्शन दिले. नारायण त्याला म्हणाला, “तू माझ्या अत्यंत लाडका भक्त 
आहेस. कारण तू लूट-मार करून लुटलेली सारी संपत्ती वैष्णवांना अर्पण करून त्यांची सेवा करतोस. तू 
खरोखर धन्य आहेस.'" त्यानंतर परिकालानेतते सारे दागिने वैष्णवांना नेऊन दिले. 

एकदा एक व्यापारी परिकालाला आपला नोकर म्हणून बरोबर घेऊन जहाजातून परदेशी गेला, तेथे त्याने 
जहाजात सुपारी भरली. परिकालाने एक सुपारी फोडून तिचा अर्धा भाग व्यापाराकडे सावकाराकडे दिला व 
त्याला म्हणाला, ''ही माझी अर्धी सुपारी जहाजावर ठेवा, आणि मला असे लिहून द्या की, जहाजावरची अर्धी 
सुपारी परिकालाची आहे.'' व्यापारी म्हणाला, "अर, तुला हव्या असतील तर हजार मुपार्‍या घे." परिकाल 
म्हणाला, "छे: छे: मी अधर्मी नाही की मी खोटे धेळ मला फक्त माझी अर्धी सुपारी हवी.'' व्यापारी बिचारा 
भोळा भाबडा होता. त्याने परिकालाने सांगितल्याप्रमाणे त्याला लिहून दिले. काही दिवसांनी जहाज स्वदेशी 
परतले व बंदराला लागले. जेव्हा सुपारी उतरून घेण्याची तयारी सुरु झाली तेव्हा परिकाल व्यापाराला म्हणाला, 
“माझी अर्धी सुपारी मला द्या. व्यापारी परिकालाने दिलेली अर्धी सुपारी त्याला देऊ लागला, यावर परिकाल 
भांडू लागला, म्हणाला “या जहाजावरची निम्मी सुपारी माझी आहे. अर्धा वाटा घेईन अखेर तो तंटा न्यायालयात 
गेला. परिकालाने व्यापाऱ्याकडून लिहून घेतलेले न्यावाधीशाला दाखविले, त्यात जहाजावरची अर्धी मुपारी 
परिकालाची असल्याचे व्यापाऱ्याने लिहून दिले होते. व्यापाऱ्याने आपली बाजू मांडण्याचा खूप प्रयल केला. 
पण परिकालाने ऐकले नाही. जहाजातील अर्धी सुपारी परिकालाने ताब्यात घेतली आणि ती वैष्णबांना अर्पण 
केली. ते पाहून वैष्णव अत्यंत खुष झाले. तेव्हापासून आजपर्यत त्या चोर-डाकू परिकालाची मूर्ती वैष्णवांच्या 
मंदिरात ठेवतात. ही कथा 'भक्तमाल* या ग्रंथात लिहिलेली आहे. आता बुद्धिवंतांनीच हे ठरवावे की वैष्णव, 
त्यांचे सेवक आणि नारायण हे तिघेही चोर आहेत की नाहीत ? 

जरी वेगवेगळ्या संग्रदायांमध्ये काही थोडे चांगले असते. तथापि त्या विशिष्ट नागा कोणतीही 
व्यक्ती सर्वधैव चांगली होऊ शकत नाही, आता तरवेष्णवांमध्ये फाटाफूट होऊन त्यांनी वेगवेगळी टिळा कंठी 
धारण केली. रामानंदी पंथाचे लोक दोन्ही बाजूना गोपीचंदनाचा टिळा लावून मधोमध लाल रेघ काढतात. 
निमावत पंथाचे लोक दोन बारीक रेषांमध्ये काळा ठिपका काढतात. माधव पंधाचे लोक फक्त काळी रेखा 
काढतात तर गौड बंगाली कट्यारीच्या आकाराचे आणि रामप्रसादी दोन चंद्रकोरी रेखाटून त्यांच्या मधोमध 
शुभ्र गंधाचा टिळा लावतात. रामानंदी लोक लाल रेघेला लक्ष्मीचे प्रतिक मानतात आणि ती नारायणाच्या 
हृदयात बसलेली आहे, असे समजतात. तर इतर लोक त्या रेघेला राघेचे प्रतिक मानून ती श्रीकृष्णाच्या 
हृदयामध्ये विराजमान आहे असे समजतात. 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३?२ अकरावा संमुल्लास 





व या ग्रंथात एक कथा आहे..कोणी एक माणूस एका ज्ञाडाखाली झोपला होता. तो झोपेतच 
मेला. वरून एका कावळ्याने विष्ठा केली. ती त्या माणसाच्या कपाळावर पडून टिळकाकार झाली. ब्रा 
माणसाच्या जीवाला घेऊन जाण्यासाठी यमदूत तेथे आले. इतक्यात विष्णूचे दूतही तेथे येऊन पोहोचले. त्या 
दूतांमध्ये वाद सुरू झाला. यमदूत म्हणाले, "आमच्या मालकाने या माणसाला घेऊन येण्याची आज्ञा आम्हाला 
केली आहे. म्हणून आम्ही त्याला यमलोकात घेऊन जाणार. “विष्णूचे दूत म्हणाले", या इसमाला वैकुंठात 
बेकन येण्याची आज्ञा आमच्या स्वामीने केली आहे. हा पाहा. या माणसाच्या कपाळावर वेष्णवी टिळा आहे. 
न कसे घेऊन जाणार?" हे ऐकताच यमदूत निमूटपणे परत गेले. विष्णूचे दूत त्याला आरामात 
कुंठात धेऊन गेले. नारायणाने त्याला वैकुंठात ठेवून घेतले. 

पाहा ! कपाळावर योगायोगाने टिळ्याचा आकार तयार होण्याचे जर एवढे महात्म्य आहे तर जे लोक 
आस्थेने स्वत:च्या हाताने टिळा लावून धेतात ते नरकाऐवजी सरळ वैकुंठात जात असतील तर त्यात 
काय आश्चर्य ? 

आम्ही असे विचारतो की, लहानसा टिळा कपाळावर लावल्याने जर माणूस वैकुंठात जात असेल तर 
संपूर्ण चेहऱ्यावर गंधाचा लेप लावल्याने किंवा सारे तोंड काळे केल्याने अथवा अंगभर गंध लावल्याने माणूस 
वैकुंठाच्याही पलीकडे जात असेल की नाही? म्हणून या साऱया गोष्टी व्यर्थ आहेत. आता या वैष्णवांपैकी 
खाकी लोक अंगाला धूळ व राख लावणारे गोसावी लंगोटी लावून, जटा वाढवून, साधूचा वेश धारण करतात, 
तेबगळ्यासारखे ध्यान लावतात. भांग पितात आणि गांजा चरस ओढतात. त्यामुळे त्यांचे डोळे लाल भडक 
होतात. ते थोडे थोडे अन्न, पीठ, पैसे, कवडी यांच भौक लोकांकडे मागतात आणि गृहस्थांच्या मुलांना 
भुलवून आपले चेले बनवितात. त्यांच्यामध्ये बहुधा मजूरच असतात. कोणी विद्या शिकत असेल तरते त्याला 
शिकू देत नाहीत. ते म्हणतात, 

पठितव्यं तदपि मत्तव्यं दन्तकटाकटेति किं कर्त्तन्यम्‌ ॥ 
संतांना विद्या शिकण्याची काय गरज? विद्याध्ययन करणारेही मरतात. मग दातांच्या कण्या करण्याची 
काय गरज ? साधूंनी चार धामांची यात्रा करावी, संतांची सेवा करावी आणि रामाचे भजन करावे. 
जरकोणाला मूर्तिमंत अविद्या वमूर्ख माणूस पाहावयाचा असेलं तर त्याने या खाक्यांना पाहवे. त्यांच्याकडे 
जे कोणी जातात त्यांना ते बच्चा, बच्ची म्हणतात. मग ते लोक या त्याच्या आईबापासारखे का असेनात. हे 
खाकी आहेत असेच रुंखड, सुंखड, गोदहिये (गोधडीवाले), जमाती पुतरेसाई, अकाली, कानफाटे, जोगी, 
औघड वगैरे आहेत. सारे एकाच माळेचे मणी आहेत. 

एका खाकी साधूचा चेला 'श्रीगणेशाव नम:' घोकत घोकत पाणी भरण्यासाठी विहिरीवरगेला. तेथे एक 
पंडित बसलेला होता. तो चेला तोंडाने 'स्रीगने साजनमे' असे म्हणत असल्याचे पाहून तो पंडित त्याला 
म्हणला, ''अरे साध! तू अशुद्ध घोकतो आहेस. नीट 'श्री गणेशाय नम:' असे म्हण. ते ऐकताच घेल्याने 
चटकन्‌ लोटा भरून घेतला आणि आपल्या गुरूकडे जाऊन तो म्हणाला, ''हा बम्मन्‌ माझ्या घोकण्याला 
'असूद्ध' म्हणतोव.'" हे ऐकताच खाकी झटकन उठला आणि विहिरीवर जाऊन त्या पंडिताला म्हणाला, "तू 
माझ्या चेल्याला बहकावतोस काय? तू काय गुरूचे उपस्थ शिकला. हे बघ, तुला एकाच प्रकारचा पाठ 


सत्यार्थ प्रकाश ३१३ महर्षिदयानंद सरस्वती 











माहीत आहे. आम्हाला तीन प्रकारचे पाठ माहित आहेत. 'त्रीगनेसाजन्नमे', 'स्रीगनेसा न आणि 
*श्रीगनेसाय गरमे'.'" 

(पंडित) साधू महारांज, ऐका ! विद्या ही फार अवघड गोष्ट आहे. ती शिकल्याशिवाव येत नाही. 

(खाकी) ओर जारे ! आम्ही सगळे विद्वान रगडले आहेत. भांगेच्या घोटात साऱ्या पंडितांना आम्ही 
पोटात रिचवले आहे. संतांचे घर (सामर्थ्य) फार मोठे असते. तुला बापड्याला ते काय कळणार? 

(पंडित) हे वघ ! तू शिकला असतास तर असे अपशब्द वापरले नसतेस. कसे वागावे याचे तुला सारत्रान 
प्राप्त झाले असते. 

(खाकी) अर, तू आमचा गुरू बनतोस? तुझा उपदेश आम्ही ऐकणार नाही. 

(पंडित) कसा ऐकशील? तुझ्याजवळ तेवढी बुद्धीच नाही. उपदेश ऐकून तो समजण्यासाठी विद्या 
शिकावी लागते. 

(खाकी) जो सारे वेद व शास्त्रे शिकून आमच्या सारख्या संतांना मान देत नाही त्याचे ते शिक्षण 
्यर्ध होय, 

(पंडित) हो ! आम्ही संतांची सेवा अवशय करतो. परंतु तुझ्या सारख्या हुल्लडवाजाची नाही, कारण 
सज्जन, विद्वान, धार्मिक, परोपकारी पुरुषांनाच संत असे म्हणतात. 

(खाकी) हे बघ आम्ही अहोरात्र नागवे राहतो. धुनी पेटवितो. गांजा व चरस यांचे सारखे युके मारतो, 
तीन-तीन लोटे भांग पितो, गांजा, भांग, धोत्रा यांच्या पानांची भाजी बनवून खातो. अफू आणि सोमल विषही 
गिळंकृत करतो. रात्रंदिवस नशेत राहतो. त्यामुळे सगळ्या दु:खाचा आम्हाला विसर पडतो. जगाला आम्ही 
काही समजत नाही. भीक मागून मिळालेल्या पिठाचे रोट बनवून खातो. रात्रभर आम्ही इतके जोराजोरात 
खोकत असतो की जवळपास झोपलेल्यांना मुळीच झोप येत नाही. अशा प्रकारच्या अनेक सिद्धी आणि 
साधूपण आमच्यात आहे. तर मग तू आमची निंदा का करतोस? याद राख, अरे बापुड्या ! तू आम्हाला त्रास 
देशील तर आम्ही तुला जाळून भस्म करून टाकू. 

(पंडित) ही सारी लक्षणे असभ्य, मूर्ख व धमेंडखोराची आहेत. ती साधूची लक्षणे नव्हेत. ऐक ! 
*साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि स साधु: जो धर्मयुक्त उत्तम कामे करतो, सदैव परोपकारात 
प्रवृत्त असतो, ज्याच्यामध्ये कोणताही दुर्गुण नसतो, जो विद्वान असतो, सत्योपदेश करून सर्वांवर उपकार 
करतो त्याला साधू असे म्हणतात. 

(खाकी) रे जारे! तुला साधूचे मर्म काव कळणार ? संतांचे घर (सामर्थ्य) फार मोठे असते. कुणा 
संताच्या वाटेला जाऊ नकोस. नाहीतर तो आपला चिमटा तुला मारील आणि तुझे कपाळ फोडून टाकीन. 

(पंडित) ठीक आहे गोसावीबुवा. आपल्या आसनावर बसा. आमच्यावर रागाने असे बेभान होऊ नका. 
आजकाल कोणते राज्य चालू आहे माहीत आहेना ? कुणाला माराल तर पकडले जाल आणि तुरुंगात पडाल. 
फटके खाल किंवा तुम्हालाच कोणीतरी बदडून काढील. मग काव कराल? हे सांधूचे लक्षण नव्हे. 

(खाकी) चलरे चेल्या ? कुणा राक्षसाचे तोंड पाहावला लावलेस तू. 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन श्र अकरांवासमुल्लास 








- तू कधी एखाद्या महात्म्याच्या संगतीत. राहिलेला नाहीस. नाहीतर तू असा जड -मुर्ख 
राहिला नसतास. 

(खाकी) आम्ही स्वत:च महात्मा आहोत. आम्हाला इतर कोणाची गरज नाही. 

(पंडित) जे फुटक्या नशिबाचे असतात त्यांची बुद्धी तुझ्यासारखी असते आणि ते तुझ्यासारखेच 
घमेंडखोर असतात. 

अशी बाचाबाची झाल्यावर खाकी आपल्या आसनावर जाऊन बसला आणि पंडित महाशय धरी गेले. 
संध्याकाळी आरती झाल्यावर त्या खाकीला मोठा समजून अनेक तरुण खाकी त्याला 'डंडोत, उंडोत' (दंडवत) 
असे म्हणून साष्टांग नमस्कार करून त्याच्याभोवती बसले. तेव्हा त्या खाकीने विचारले, "अरे रामदाशा ! तू 
किती शिकला आहेस?" 

(रामदास) महाराज ! मी 'बेस्नुसहसरनाम' शिकलो आहे. 

(खाकी) अरे गोविंददाशा ! त काय शिकला आहेस ? 

(गोबिंददास) मी अमुक खाकी महाराजांकडे 'रमसतबराज' वाचले आहे. 

(रामदास) महाराज आपण काय शिकला आहात ? 

(खाकी) आम्ही गीता वाचली आहे. 

(रामदास) कोणाजवळ ? 

(खाकी) चल बे छोकरे ! आम्ही कोणालाही गुरू करीत नाही. हे बघ. आम्ही 'परागराज' (प्रयागराज) 
मध्ये राहत होतो. आम्हाला एकही 'अक्खर' (अक्षर) येत नव्हते. जेव्हा एखादा लांब-रूंद धोतर नेसलेला 
पंडित मला दिसे तेव्हा त्याच्याकडे जाऊन, गीतेचे पुस्तक त्याच्यासमोर धरून त्याला विचारी, "या कलगीवाल्या 
अक्षराचे नाव काय आहे ?"' असे विचारीत विचारीत अठरा अध्यायांची गीता भरडून काढली. एकही गुरू 
केला नाही. 

आता तुम्हीच विचार करा, अशा विद्येच्या शतूंच्या घरी अविद्या मुक्काम ठोकणार नाही तर ती कोठे 
जाणार? हे लोक नशापाणी, आळप, भांडणतंटा करणे, खाणे, पिणे, झोपणे, झांजा बडविणे, घंटा वाजविणे, 
शंख फुंकणे, धुनी पेटविणे, अंधोळ करणे, कपडे धुणे आणि चोहोकडे व्यर्थ भटकणे यांखेरीज दुसरे कोणतेही 
चांगले काम करीत नाहीत. दगड वितळविला तरी या खाकी गोसाव्यांना एखादी गोष्ट समजावून सांगणे फार 
अवघड आहे. कारण हे लोक बहुधा शुद्र वर्णाचे मजूर, किसान, कहार असतात आणि मजूरी करण्याचे सोडून 
अंगाला राख लावून बैरागी किंवा गोसावी बनतात. त्यांना विद्या किंवा सत्संग यांचे माहात्म्य कळणे 
शक्‍यनसते. 

यांपैकी नाध पंथियांचा मंत्र “नम: शिवाय" खाकी गोसाव्यांचा “नूसिंहाय नमः रामावतांचा 
“श्रीरामचन्द्राय नमः” अथवा *सीतारामा*यां नम: कृष्णभक्तांचा “श्रीराधाकृष्णाभ्या 
नमः? किंवा “नमो भगवते बासुदेबाय* आणि वंगाल्यांचा “गोजिन्दाय नमः! आहे. यांपैकी 
आपापला मंत्र कुणाच्याही कानात उच्चारून ते त्याला आपला शिष्य बनवितात. ते शिष्याला सांगतात, 
“बच्चे ! तू आता तुंब्याचा (कडू भोपळ्याचा) मंत्र मी सांगतो तसा म्हण :- 


सत्यार्थ प्रकाश ३१५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


जल पवतर सथल पवितर, और पवतर कुआ। 

शिब कहे सुन पार्वती, तूंबा पत्रितर हुञा॥ तम्ही घर्फकाश, ह 

अर्थ:- जल पवित्र आहे. स्थळ पवित्र आहे आधिमापकि अहे शिव म्हणतो, पार्वती ऐक. तूंबा 
(भोपळा) पवित्र झाला. 

अशा माणसाची योग्यता साधू, विद्वान होण्याची किंवा जगावर उपकार करणाऱ्याची कधी तरी असू 
शकेल काय? बैरागी, गोसावी रात्रंदिवस लाकडे व गोवऱ्या जाळीत असतात. एका महिन्यात अनेक रुपयांची 
लाकडे ते जाळून टाकतात. त्याऐवजी एका महिन्यात जाळल्या जाणाऱ्या लाकडाच्या किंमतीचे धोंगडे वरे 
घेतील तर शतांश पैशात ते आनंदात राहतील. पण एवढी बुद्धी त्यांना कुठून सुचणार? या लोकांनी धुंनीजवळ 
बसून तापणारे (शेकणारे) म्हणून स्वत:ला तपस्वी म्हणवून घेतात. या मार्गाने तपस्वी होता येत असेल तर 
जंगली माणसे यांच्याहूनही अधिक तपस्वी ठरतील. जटा वाढविल्या, अंगाला रख लावली, कपाळावर टीळा 
लावला म्हणजे माणूस तपस्वी होत असेल तर सगळेच तपस्वी होऊ शकतील. हे बैरागी, गोसावी वगैरे बाहेरून 
त्यागमूर्ती दिसतात, परंतु आतून महासंग्रही असतात. 

कबीरपंथ-समीक्षा 

(प्रश्न) कबीरपंथी तरी चांगले आहेत ना? 

(उत्तर) मुळीच नाहीत. 

(प्रश्न) का बरे? ते लोक तर पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करण्याचे खंडन करतात. कबीर साहेब स्वत: 
फुलातून उत्पन्न झाले आणि शेवटी फुलांतच विलीन झाले. ब्रह्मा विष्णू, महेश यांचा जेव्हा जन्मही झालेला 
नव्हता तेव्हाही कबीरसाहेब होते. ते मोठे मिद्ध पुरुष होते. त्यामुळे वेद व पुराणे यांना जी गोष्ट समजली नाही. 
ती कबीरांनी जाणली होती. कबीरांनीच लोकांना खरा मार्ग दाखविला. 'सत्यनाम कबीर' आदी हा त्यांचा 
मंत्र आहे. ई 

(उत्तर) पाषाणादिकांच्या मूर्तऐवजी पलंग, गादी, खडावा, ज्योती म्हणजे दिवा यांची पूजा करणे 
हे मूर्तिपूजेहून काही वेगळे आहे काय ? फुलांतून उत्पन्न होऊन कबीर साहेब हे एखादा भुंगा होते की फुलाचे 
कळी होते? 

या संदर्भात जी गोष्ट प्रचलित आहे ती खरी असावी. काशीमध्ये एक विणकर राहत होता. त्याला 
मूलबाळ नव्हते. एके दिवशी रात्रीच्या अंधुक प्रकाशात तो रस्त्याने चालला होता. इतक्यात त्याला स््त्याच्या 
कडेला एक टोपली दिसली. त्या टोपलीत रात्रीच जन्मलेले एक मूल फुलांमध्ये ठेवलेले होते. तो विणकर त्या 
मुलाला धेऊन घरी गेला आणि त्याने ते मूल आपल्या बायकोच्या स्वाधीन केले. तिने त्याचे पालन पोषण 
केले. तो मुलगा मोठा झाल्यावर विणकराचे काम करू लागला. त्याला संस्कृत शिकण्याची इच्छा झाली. 
म्हणून तो एका पंडिताकडे गेला. परंतु त्या पंडिताने त्याचा अपमान केला. तो म्हणाला, “आम्ही विणकरांना 
शिकवीत नसतो. ज्ञान प्राप्तीसाठी तो अनेक पंडितांकडे गेला परंतु कोणीही त्याला विद्या शिकविली नाही. 
तेव्हा मग तो आपल्या मोडक्या-तोडकया भाषेत विणकर वगैरे लोकांना उपदेश करू लागला. तो भजने रचीत 
असे व एकतारीवर तौ गात असे. तो पंडित, वेद व शास्त्रे यांची यथेच्छ निंदा करीत असे. काही मूर्ख लोक 


आयवित्तीयमतांचे खंडन-मंडन ३१६ अकरावा समुल्लास 











- जाळ्यात अडकले. तो मेल्यावर लोकांनी त्याला सिद्ध पुरुष बनवून टाकलें. त्याने आपल्या हयातीत 
जी काही काव्यरचना केली होती तिचे अध्ययन त्याचे चेले करू लागले. कान बंद करून घेतल्यावर जो आवाज 
ऐकू येतो त्याला त्यांनी अनहत शब्द असे माव दिले. मनाच्या वृत्तीला ते 'सुरति' म्हणतात त्या युरतीला तो 
अनहत शब्द ऐकण्यात तल्लीन करणे हेच परमेश्वराचे ध्यान असून ते ध्यान जो करतो तो संत होय असे ते 
समजतात. त्या ठिकाणी काळ पोहोचू शकत नाही. ते लोक बर्ढींच्या आकाराचे गंध लावतात आणि 
चंदनादिकाच्या माळा गळ्यात धालतात. आता तुम्हीच विचार करा की, या मार्गाने आत्म्याची उन्नती कशी 
होणार आणि ज्ञान कसे वाढणार? हा साराच पोरकटपणा आहे. 

नानक-पंथाची समिक्षा 

(श्रश्न) पंजाबात मानकजींनी एक संप्रदाय सुरू केला होता. तेही मूर्तिपूजेचे खंडन करीत असत. त्यांनी 
लोकांना मुसलमान होण्यापासून वाचविले. ते साधू बनले नाहीत. गृहस्थच राहिले. त्यांनी ज्या मंत्राचा उपदेश 
केला त्यावरून त्यांचा हेतू फार चांगला होता असे दिसून येते. तो मंत्र असा आहे :- 

ओंसत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भो निवेर कलन जोत सहभं गुरु प्रसाद 
जप। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच ॥ उपर्ज, पौडी ! 

“ओझम्‌' ज्याचे सत्य नाव आहे तो कर्ता पुरुष निर्भय व निर्वैर आहे. तो अकालमूर्ती आहे. म्हणजे 
काळाच्या पकडीत सापडत नाही आणि योनित येत नाही. तो 'अजन्मा' आहे. तो प्रकाशमान आहे. गुरुच्या 
कृपेने त्याचाच जप कर. तो परमात्मा आदिमध्ये सत्य होता. युगादिकांच्या वेळी सत्य होता. वर्तमानकाळी सत्य 
आहे आणि यापुढेही सत्यच राहील. 

(इत्तर) नानकांचा हेतू चांगला होता. परंतु त्यांच्याजवळ विद्रता मुळीच नव्हती. त्यांना फक्त आपल्या 
प्रदेशातील खेड्याची पंजाबी भाषा येत होती. त्यांना संस्कृतचे ज्ञान नव्हते आणि वेदादी शास्रांचे अध्ययन 
त्यांनी केले नव्हते. त्यांना संस्कृत येत असती तर त्यांनी 'निर्भय' हा शब्द 'निर्भो असा का लिहिला असता? 
संस्कृत भाषेचे ज्ञान त्यांनी रचलेल्या संस्कृती स्तोत्रांवरून दिसून येते. आपण संस्कृतमध्ये देखील ढवळाढवळ 
करावी परंतु संस्कृत भाषा शिकल्याशिवाय कशी येणार ? पण ज्या खेडवळ लोकांनी कधी संस्कृत भाषा 
ऐकली नव्हती त्यांचे समोर संस्कृतचे 'संस्कृती-स्तोत्र' बनवून आपण संस्कृतचेही पंडित बनले असतील. 
* लोकांनी आपल्याला मान द्यावा, आपली ख्याती व्हावी व आपली प्रतिष्ठा वाढावी अशी इच्छा त्यांच्या मनांत 
नसती तर त्यांनी ही गोष्ट कधी केली नसतो. त्यांना कौर्तीची हांव नक्कीच असणार. ती नसती तर त्यांनी जी 
भाषा येत होती तिच्यातच त्यांनी लिहिले असते. आपण संस्कृत शिकलेलो नाही असे त्यांनी सांगून टाकले 
असते. मनांत गर्वाची भावना असल्यामुळे मानसन्मान मिळवण्यासाठी त्यांनी ते ढोंग केले असावे. म्हणूनच 
त्यांच्या ग्रंथात बेदांची निंदा व स्तुती आढळतात. कारण त्यांनी तसे केले नसते तर त्यांना जेव्हा कोणी वेदांचा 
अर्थ विचारला असता व त्यांना तो सांगता आला नसता तेव्हा त्यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली असती. म्हणून 
त्यांनी आधीच आपल्या शिष्यांसमोर कोठे -कोठे वेदाच्या विरुद्ध उद्‌गार काढले तर कोठे-कोठे वेदाविषयी 
चांगले मतही व्यक्त केले आहे. कारण वेदाविषयी थोडेफारही अनुकूल उद्गार काढले नसते तर लोकांनी त्यांना 
नास्तिक म्हटले असते. जसे, 


सत्यार्थप्रकाश ३१७ महर्षिदयानंद सरस्वती 


बेद पढत ब्रह्मा मरे। आला !! प. (० चारों बेद कहानि ै राग तिलंग १। प. ! 

सन्त कि महिमा बेद न जानी ॥ (नानक) ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। रु पौ. ७प. ८ 

अर्थ : (सतत वेदपठन करणारा ब्रह्माही मेला. चारही वेद म्हणजे निव्वळ एक कल्पित कथा आहे. संतांचा 
महिमा वेदांना कळत नाही. नानक म्हणतात की, ब्रह्मज्ञानी माणूस हा स्वत:च परमेश्वर असतो.) 

वेदपठन करणारे मेले, पण बेदपठन न करणारे नानकजीसारखे लोक स्वत:ला अमर समजत होते ? ते मेले 
नाहीत काय ? वेद हे सर्व विद्यांचे भांडार आहे. परंतु जो कोणी वेद ही एक कहाणी आहे असे म्हणतो त्याच्या 
सगळ्याच गोष्टी कल्पित कधा आहेत, ज्या मुखांना लोक संत समजतात त्या बिचाऱ्यांना वेदांचा महिमा कधीच 
कळणार नाही. नानकजींनी वेदांचा गौरव केला असता तर त्यांचा पंथ चालला नसता; आणि ते गुरूही बनू 
शकले नसते. कारण ते स्वत: संस्कृत विद्या शिकलेले नसल्याने इतरांना ती शिकवून त्यांना शिष्य कसे बनवू 
शकले असते. 

ज्यावेळी पंजाबात नानकजींचा उदय झाला त्यावेळी पंजाबात संस्कृत विद्येचा पूर्ण अभाव होता आणि तो 
प्रदेश मुसलमानांच्या छळाने अस्त झालेला होता. अशा वेळी त्यांनी काही लोकांना (इस्लामपासून) वाचविले. 
नानकजींच्या हयातीत त्यांचा संप्रदाय फारसा नव्हता आणि त्यांना पुष्कळमे शिष्य मिळालेले नवते. पांतु 
अविद्वान लोकांमध्ये अशी प्रथा आहे की, ते एखाद्या माणसाला तो मेल्यानंतर सिद्धपुरुष बनवून टाकतात; 
आणि मग त्याचे माहात्म्य रचून त्याला ईश्वरासमान मानतात. 

वस्तुत: नानकजी फार श्रीमंत किंवा जमीदार वर्गातलेही नवहते. पांत त्यांच्या चेल्यांनी 'नानक चंद्रोदय' 
व 'जनमसाखी* इत्यादी ग्रंथांमध्ये ते फार मोठे सिद्ध पुरुष व अत्यंत ऐश्वर्यवान होते असे लिहून ठेवले आहे, 
जानकजी ब्रह्माला भेटले, त्यांच्याशी खूप चर्चा केली, सवांनी त्यांचा सन्मान केला, त्यांच्या लमात पुष्कळ 
घोडे, रथ, हत्ती वगैरे सोने, चांदी, मोती, पन्ना, हिरे माणके वगेरे स्लांनी सजविले, अमूल्य र्लांची तरगणतीच 
नव्हती, असे लिहिले आहे. या सगळ्या थापा नाही तर काव? मात्र हा सारा नानकजींच्या चेल्यांचा दोष आहे. 
जानकजींचा नाही. 

नानकांच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलाने 'उदासी' नावाचा पंथ सुरू केला; तर रामदास वगैरे मंडळींनी 
निर्मले' नावाचा पंध निर्माण केला. नानकांच्या नंतर त्यांच्या गादीवर बसलेल्यांनी त्याची भाषा ग्रंथसाहेबामध्ये 
संग्रहित केल्या. दहावे गुरू गोविंदसिंग गुरू झाले. त्यांच्यानंतर कुणाचीही रचना ग्रंथसाहिबमध्ये समाविष्ट केली 
नाही. परंतु तोपर्यंतच्या काळात जी लहान लहा पुस्तके लिहिली गेली होती त्या सर्वांचे एकत्र संकलन करून 
ग्रंथ बांधला गेला. नानकांनंतर त्यांच्या पंथातील अनेक लोकांनी अनेक पुस्तके लिहिली. काही लोकांनी 
पुराणांसारख्या भाकडकथाही लिहिल्या. ब्रह्मज्ञानी माणूस स्वतःच परमेश्वर असतो, हे तत्त्व गृहीत धरून 
नानकांचे शिष्य द्युकत गेले. त्यांनी कर्म व उपासना करणे सोडल्याने परिस्थिती खुपच बिघडली. नानकजींनी 
ईश्राची जी विशिष्ट प्रकारची भक्ती करायला सांगितली होती ती त्यांचे शिष्य करीत राहिले असते तर चांगले 
झाले असते. आता उदासी म्हणतात की आम्ही मोठे, तर निर्मले म्हणतात आम्ही मोठे. अकाली व सूतरहसाई 
म्हणतात आम्ही सर्वांचे वर आहोत. 

या गुरूंपैकी गोविंदमिह अत्यंत शूरवीर होते. मुसलमानांनी त्यांच्या पूर्वजांचा फार छळ केला होता. 





आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ड्श्ट अकरावा समुल्लास 





म्हणूनते मुसलमानांवर सूड उगवू इच्छित होते. परंतु त्यांच्याजवळ कसलीच युद्धसामग्री नव्हती; आणि मुसलमानांची 
ब्रादशाही तर ऐन जोरात होती. म्हणून त्यांनी एक पुरक्षरण केले आणि असे जाहीर केले की, “देवीने मला एक 
बर आणि एक तलवार देऊन अशी आज्ञा केली आहे की, तू मुसलमानांशी लढाई कर. तुझा जव होईल.'' ही 
वार्ता सर्वत्र पसरली आणि खूप लोक त्यांना येऊन मिळाले. ज्याप्रमाणे वाममार्गी लोकांनी 'पंचमकार' व 
चक्रांकित (वैष्णव) लोकांनी 'पंच संस्कार' चालविले त्याप्रमाणे गुरू गोविंदसिहांनी 'पंच कळार' सुरू केले. 
त्यांचे हे पंच ककार युद्धाकरिता उपयुक्त होते. पहिला ककार म्हणजे 'केश' (केस). डोकीवरील केस वाढविल्याने 
लाठी किंवा तलवार यांच्या आघातापासून धोडाफार बचाव होण्याची शक्यता होती. दुसरा ककार म्हणजे 
'कंगण'. अकाली शीख डोकीवरील फेट्यात मोठे लोखंडी कडे घालतात. हातात कडे घालतात. या दोन 
कड्यांमुळे डोक्याचे व मनगटाचे रक्षण होते. तिसरा ककार म्हणजे 'काछ' (कसोटा). लोक जशी लंगोट किंवा 
घुटन्यावर चड्डी धालतात तसा हा पळण्याच्या व उड्या मारण्यात चांगला ठण्योगी होतो. पुष्कळसे अखाडेबाज 
पहिलवान हे नेसतात. चौथा ककार म्हणजे 'कंगा' (कंगवा). या कंगव्याने केस विंचरून स्वच्छ ठेवता येतात. 
पाचवा ककार म्हणजे 'काचू' (कट्यार) किंबा किरपान (कृपान). शत्रूशी हातघाईच्या लढाईत याचा चांगला 
उपयोग होतो. गुरू गोविंदर्सिहानी आपल्या बुद्धीमत्तेने त्यावेळी आवश्यक ही प्रधा चालूकेली होती, आताया 
सगळ्या गोष्टींचा काही उपयोग नाही. बुद्धाच्या कामी उपयुक्त ठराव्यात म्हणून ज्या गोष्टी त्यांनी प्रचलित केल्या 
त्या आता शीख पंथाचे अभिन्न अंग बनल्या आहेत, 

शौख लोक मूर्तिपूजा करीत नाहीत. परंतु त्याहूनही अधिक पूजा ग्रंथसाहेबाची करतात. तीही एक 
प्रकारची मूर्तिपूजाच नाही काय ? कोणत्याही जड (ज्ञानरहित) बस्तुसमोर मस्तक नमबिणे किंवा तिची पूजा 
करणे ही सर्व मूर्तिपूजाच आहे. मूर्तिपूजकांनी आपल्या भक्तीचे दुकान मांडून जशी पोटापाण्याची सोय केली 
आहे तशीच वा लोकांनीही केली आहे. जसे पुजारी पूर्वीचे दर्शन घडवितात आणि तिच्यापुढे पैसे वौरे ठेवायला 
लावतात तसेच नानकपंथी लोकही ग्रंथाची पूजा करतात, इतरांकडून पूजा करवितात आणि त्यांना भेटवस्तू 
अर्पण करायला लावतात. परंतु मूर्तिपूजक लोक वेदांचा जेवढा मान ठेवतात तेवढा हे ग्रंथसाहेबवाले ठेवीत 
नाहीत. हे म्हटले जाऊ शकते की, यांनी वेदपठण किंवा वेदश्रवण केलेले नसते. काय करणार ? हट्टी किंवा 
दुगग्रही नसलेले बुद्धिमान लोक जेव्हा वेदांचे श्रवण करतात अथवा वेद वाचतात तेव्हा ते कोणत्याही संप्रदायाचे 
असले तरी वेदमतात येतात. तरीपण या शीख लोकांनी खाण्यापिण्यातील निरर्थक बंधने पुष्कळ अंशी काढून 
ठाकली आहेत. याचप्रमाणे विषयासक्ती व दुरभिमान यांचा त्याग करून हे लोक वैदिक धर्माची उन्नती करतील 


तर चांगली गोष्ट होईल. 
दादूपंथ-समीक्षा 
(प्रश्न) दादूपंथी लोकांचा मार्ग तरी चांगला आहे मा ? 
(उत्तर) चांगला असा फक्त बेदमार्गच आहे. तो मार्ग धरणे असेल तर तसे करा नाही तर सदैव गटांगळ्या 
खात राहाल, संत दादू दयाल बांचा जन्मं त्यांच्या मतानुसार गुजरातेत झाला होता. नंतर ते जयपूरजवळच्या 
आमेरया गावी राहू लागले. ते तेल्याचा धंदा करीत. देवाची लीला अगाध आहे. दादूजीही पूजले जाऊ लागले. 


सत्यार्थप्रकाश ३१९ महर्षि दयानंद सरस्वती 











त्यांनी वेदादी शास््रांचा नद करायचे सोडून 'दादूराम, दादूराम' यातच मुक्ती आहे असे मानले, जेव्हा 
सत्याचा उपदेश होत नाही तेव्हा असल्या वितंड गोष्टी चालतात. 
रामस्नेही मत-समीक्षा 

अगदी अलीकडेच शाहपुरा या गावी 'रामसनेही' या नावाचे मत सुरू झाले. त्या लोकांनी वेदोक्त धर्माचा 
त्याग करून 'राम, राम' असे म्हणणेच चांगले मानले आहे. रामनामातच ज्ञान, ध्यान व मुक्ती ते मानतात. परंतु 
जेव्हा भूक लागते तेव्हा रामनामाचा-जप करून भाजीभाकरी मिळत नाही, कारण खाण्यापिण्याचे पदार्थ 
गृहस्थांच्या घरीच मिळतात. हे लोकही मूर्तिपूजेचा धिक्कार करतात. परंतु ते स्वत:च मूर्ती बनत आहेत, हे लोक 
बहुधा त्रियांच्याच संगतीत राहतात. कारण रामजीला 'ामकी' (रामाची श्री) शिवाय आनंद मिळू शकत नाही, 

रामचरण नावाचा एक साधू होऊन गेला. त्याचा पंध मुख्यत: मेवाडमधील शाहपुरा या गावातून मुरू 
झाला. या पंथाचे लोक 'रामराम' हा परममंत्र व तोच सिद्धांत मानतात. त्यांच्या एका ग्रंथात संतदास वगैरेची 
बाणी संग्रहित केलेली आहे. त्यात लिहिले आहे : 

भरम रोग तब ही मिट्या, रट्या निरंजन राइ । 

तब जम का कागज फट्या, कट्या' कर्म तब जाड ॥१॥ मारती. ६। मुमरणका अंग (७ 

(अर्थ : जेव्हा एखादा माणूस ईश्वराच्या नावाचा जप करतो तेव्हा त्याच्या साऱ्या शंका दूर होतात, 
त्याला रोगराई होत नाही, यमराज त्याच्या पापयुण्याची नोंद असलेले कागदपत्र फाडून टाकतो आणि 
त्याची सर्व पाप्रे नाहीशी होतात. ) 

आता शहाण्या लोकांनी विचार करावा की, केवळ 'रामराम' म्हटल्याने माणसाचा भ्रम जे अज्ञान आहे 
ते कसे नष्ट होणार? आणि यमराजाच्या नियमांनुसार त्याच्या पापांची फळे त्याला भोगावी न॑लागता माणूस 
आपल्या कर्माच्या फळांतून मुक्त होणार की माही ? असा समज पसरविणे म्हणजे माणसाला पापाच्या जाळ्यात 
अडकविणे आणि मनुष्य जन्म वाया घालवणेच आहे. आता या लोकांचा मुख्य गुरू जो रामचरण त्याची काही 
वचने पहा. 

महमा नांब प्रताप की, सुणौ सरवण चित्त लाइ । 

रामचरण रसना रटौ, क्रम सकल झड़ जाइ ॥ 

जिन जिन नांब कू, सो सब उतऱ्या पार । 

रांमचरण द कक सो ही जम के द्वार ॥ 

रांम बिना सब झूठ बतायो, । रांम भजत छूट्या सन क्रम्मा ॥ 

चंद अरु सूर देइ परकम्मा। संम कहे तिन कू भै नाही ॥ 

तीन लोक मे कीरति गाहीं । राम रटत जम जोर न लागे ॥ 

रांम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति औतार ही धरही ॥ 

ऊंच नीच कुल भेद विचारे । सो तो जनम आपणो हारे ॥ 

संन्तां कै कुल दीसै नाही । रांम रांम कह राम सम्हांही ॥ 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३२० अकरावासमुल्लास 











कुण जो कीरति गावे । हरि हरिजन को पार न पाळे ॥ 

रांम संतां का अन्त न आदे । आप आपकी बुद्धि सम गाळे ॥ 

(अर्थः हे मित्र, परमेश्वराच्या नावाचा प्रताप व महिमा किती मोठा आहे ते लक्ष देऊन ऐक. रामनामाचा 
अप केल्याने सारी पापे नष्ट होतात. ज्यांनी ज्यांनी नामस्मरण केले ते सारे भवसागर तरून गेले. परंतु ज्यांना 
देवाचे विस्मरण झाले ते यमाच्या तावडीत सापडले. रामाखेरीज इतर सर्व मिथ्या आहे. रामाची भक्ती केल्याने 
ममुष्य कर्ममुक्त होतो. चंद्र व सूर्य अशा रामभक्ता भोवती प्रदक्षिणा घालतात. राम सांगतो की, अशा लोकांना 
कसलेही भय उरत नाही. तीन्ही लोक त्यांचे गुणगान करतात. रामनाम जपणाऱ्यावर यमाचा जोर चालत नाही. 
रामाचे नाव लिहिलेले दगड पाण्यावर तरंगत राहिले, आपल्या भक्तांसाठी ईश्वर अवतार धारण करतो. जो 
कोणी माणसाची जात व कुळ यांचा विचार करून उच्चनीच असा भेदभाव करतात ते आपला जन्म व्यर्थ 
घालवितात, संत लोक जातीपातींचा विचार करीत नाही, राम नाम असे म्हणत ते रामस्वरूप होऊन जातात. जो 
कोणी रामाचे गुणगान कातो तो थोर होय. त्याचे सामर्थ्य अपार असते. राम म्हणतो, संतांच्या मोठेपणाला अंत 
नाही, प्रत्येकाने आपापल्या बुद्धीप्रमाणे रामाचे गुणगान करावे.) 

यांचे खंडन :- रामचरण वगरे लोकांचे ग्रंथ पाहिल्यानंतर प्रथमत: ही गोष्ट लक्षात येते की, रामचरण हा 
एक साधा खेडवळ माणूस होता. तो मुळीच शिकलेला नव्हता. तो सुशिक्षित असता तर त्याने अशा धापा 
कशाला मारल्या असत्या ? केवळ राम राम असे म्हटल्याने सर्व पापे नष्ट होतात, हा या लोकांचा केवळ भ्रम 
आहे. असल्या गोष्टी सांगून ते आपला व इतरांचा जन्म वाया घालवितात. यमाचे भय ही तर फारच मोठी गोष्ट 
झाली. परंतु राजाचा शिपाई, चोर, डाकू, वाध, साप, विंचू आणि डास इत्यादिकांचे भयही रामनामाच्या जपाने 
दूर होत नाही. रात्रंदिवस राम, राम करीत राहिल्याने काहीही साध्य होत नाही. ज्याप्रमाणे 'साखर, साखर' असे 
म्हणत राहिल्याने तोंड गोड होत नाही त्याचप्रमाणे सत्यभाषण आदी कर्मे न करता केवळ रामनामाचा जप 
केल्याने काहीही होणार नाही. एकदा राम-राम असे म्हटल्याने त्यांच्या रामाला ते ऐकू जात नसेल तर जन्मभर 
रामनामाचा जप करूनही त्याला ते ऐकू जाणार नाही आणि जर ज्याला एकदा म्हटलेले ऐकू जात असेल तर 
दुसऱ्यांदा राम-राम म्हणणे व्यर्ध आहे. या लोकांनी आपले पोट भरण्यासाठी आणि इतरांचा जन्म नष्ट काण्यासाठी 
ही सारी लबाडी रचली आहे. यांचे नाव असते रामस्नेही परंतु काम करतात ते रांडस्नेही. जिकडे पाहावे तिकडे 
रांडाच रांडा, त्या संतांभोवती घोळका करून बसलेल्या दिसतात. असली पाखंडे या देशात नसती तर आर्यावर्त 
देशाची अशी दुर्दशा का झाली असती ? हे लोक आपल्या चेल्यांना आपले उष्टे खायला लावतात आणि 
ख्रियाही यांना साष्टांग नमस्कार घालतात. हे साधू लोक ख्रियांशी एकांतवासही करतात. 

या पंथाची आणखी एक शाखा मारवाडातील खेडापा नावाच्या गावी मुरू झाली आहे. या शाखेचा 
इतिहास असा आहे :- 

रामदास नावाचा चांभार कुळात जन्मलेला एक व्यक्ती होता. त्याला दोन बायका होत्या. प्रथम अनेक 
दिवसांपर्यंत तो औघड (अथोरी) पंथाचा अनुयावी बनून कुत्र्यांबरोबर खात-पीत असे. नंतर तो वाममार्गी 
लोकांच्या कुंडापंथात गेला. नंतर तो रामदेवाचा 'कामडिया' बनला. तो आपल्या बायकांसह गात असे. 
असाच हिंडता-हिंडता तो 'सीथल' गावाच्या चर्मकारांचा गुरू असलेल्या हररामदासाला जाऊन भेटला. 


सत्यार्थ प्रकाश ३२? महर्षि दयानंद सरस्वती 




















हरामदासाने त्याला डी उपदेश करून आपला चेला बनविले. नंतर हा रामदास आपल्या 
गावी परतगेला आणितेथे त्याने आपली गादी स्थापन केली व आपला पंथ मुरु केला. 

तिकडे शाहपुरा या गावी रामचरणाचा पंथ वाढू लागला होता. त्याचाही इतिहास असा ऐकिवात आहे 
की, तो जवपूरचा व्यापारी होता. त्याने दांतडा या गावी एका साधूकडून वेश घेऊन त्याला आपला गुरू केला : 
आणि शाहपुर्‍्यात आपले स्थान जमविले. भोळ्या लोकांमध्ये पाखंडाची पाळेमुळे लवकर रुजतात. 
त्याचा पंथ तेथे चांगला रुजला. वर उल्लेखिलेल्या रामचरणाची वचने प्रमाण मानून लोकांना आपले 
बनवितात. त्यांमध्ये उच्च-नीच असा भेद नाही. ब्राह्मणापासून अंत्यजांपर्यंत सर्व लोक त्यांचे 
बनतात. आजही ते लोक कुंडापंथी लोकांप्रमाणेच आचरण करतात. कारणते मातीच्या कुंड्यातूरच खातात; 
आणि साधूचे उष्टे खातात. ते लोकांना वेदमतं व आई, बाप व सांसारिक गोष्टी इत्यादींविषयी त्यांचा संब 
तोडायला लावतात व आपले चेले बनवितात. हे लोक रामनामाला महामंत्र समजतात आणि त्यालाच 
'हुच्छम' (सूक्ष्म) वेदही मानतात. रामनामाचा जप केल्याने अनंत जन्मांची पापे नष्ट होतात. त्याशिवाय 
कोणालाही मुक्ती मिळत नाही, प्रत्येक श्रासोच्छवासाबरोबर राम-राम जे म्हणतात त्यांना ते सत्यगुरू म्हणतात; 
आणिससत्यगुरूला परमेश्वराहूनही श्रेष्ठ मामूम ते त्याच्या मूर्तीचे ध्यान करतात. साधूंचे पाय धुऊन ते पाणी तीर्ध 
समजून पितात. जेव्हा चेला गुरूपासून दूर जातो तेव्हा त्याने आपल्या गुरूची नखे व दाढीचे केपही आपल्याजवळ 
ठेवावीत आणि रोज त्यांना आंघोळ घालून ते पाणी तीर्थ समजून प्राशन करतात. हे लोक रामदास व 
यांच्या उक्ती वेदांहूनही श्रेष्ठ समजतात. त्या गंांना प्रदक्षिणा धालून ते आठ साष्टांग नमस्कार घालतात आणि ' 
गुरूजवळ असल्यास त्याला साष्टांग नमस्कार घालतात. श्रियांना व पुरुषांना ते रामनामाचा जप. 
सारखाच मंत्रोपदेश देतात. नामस्मरण केल्यानेच कल्याण होते असे ते मानतात. ग्रंथ पठण व विद्याध्ययन' 
पाप आहे असे ते समजतात. त्यांची एक साखी अशी आहे :- 

पंडताइ़ पाने पडी, ओ पूरब लो पाप । 

राग-राम सुमऱ्यां बिना, रडग्यौ रीतो आप ॥ 

बेद पुराण पढे पढ॒ गीता, रांमभजन बिन रड गये रीता ॥ 

(अर्ध :- विद्याध्ययन हे निरर्थक आहे. ग्रंथ वाचने हे पाप आहे. रेमनाम न घेता केलेली सागी कर्मे व्यर्थ 
आहेत. वेद, पुराणे व गीता यांचा अभ्यास करताना रामनामाचा जप केला नाही तर त्या अभ्यासाचा काही. 
उपयोग नाही. ) 

अशा प्रकारची पुस्तके त्यांगी लिहिली आहेत. श्रीने पतीची सेवा करणे हे पाप पण गुरू व साधूची सेवा. 
करणे हा धर्म आहे असे ते सांगतात. वर्णाश्रम व्यवस्था ते मानीत नाहीत. ब्राह्मण हा रामस्नेही नसेल तर तो नीच 
आणि चांडाळ, रामस्नेही असल्यास तो उत्तम (श्रेष्ठ) आहे, असे ते मानतात. ते ईश्वराचा अवतार 
नाहीत आणि रामचरणाचे जे वचन आम्ही यापूर्वी उद्धृत केले आहे त्यात सांगितल्याप्रमाणे “भगति 
औतार ही घरही” म्हणजे संत व भक्तांसाठी ईश्वर अवतार घेतो असे ते समजतात. अशा प्रकारचे 
पाखंडी पंथ आहेत त्यांच्यामुळे आर्यवर्त्त देशाला अहितकारी आहेत. या विवेचनावरून शहाणे लोक योग्य तो. 
बोध घेतील. “ 
आरयावत्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३२२ अकरावासमुल्लास 





- गोसाव्यांमध्ये गोकुलिये या नावाचा पंथ आहे. तो फार चांगला आहे. पाहा ना, ते कसे 

ऐक्‍्र्यउपभोगतात. त्यांच्याजवळ काहीतरी लीला व सामर्थ्य असल्याखेरीज ; त्यांना एवढे ऐश्वर्य प्राप्त होणे शक्‍य 
आहे काय? 

(उत्तर) ते ऐश्र्य गृहस्थाश्रमी लोकांचे असते. त्यात गोसाव्यांचे काहीच नसते. 

(प्रश्न) वाहवा | गोसाव्यांना त्यांच्या कर्तृत्वाने ते ऐश्वर्य प्राप्त होते. असे ऐश्वर्य इतरांना का प्राप् 
होतनाही? 

(इत्तर) इतर लोकही त्यांच्यासारख्या लांड्यालबाड्या करतील तरत्यांनाही अमे ऐश्वर्य लाभेल यात 
काय संशय? इतर लोक यांच्यापेक्षा अधिक करतील तर त्यांना यांच्यापेक्षाही जास्त ऐश्वर्य मिळू शकेल. 

(प्रश्न) वाहवा ! यात कसला धूर्वपणा? ही सारी गोलोकाची लीला आहे. 

(उत्तर) ती गोलोकाची लीला नसून गोसाव्यांची लीला आहे. ती जर गोलोकाची लोला असेल तर 
गोलोकातही इथल्यासारखीच स्थिती असली पाहिजे. या पंथाचा उदय तैलंगण (आंग्र) देशात झाला. लक्ष्मणभट्र 
नावाचा एक तेलंगी ब्राह्मण लम झाल्यानंतर आपले आईब्राप व पली यांचा त्याग करून काशीला गेला आणि 
'माझे लप झालेले नाही', असे खोटेच सांगून त्याने संन्यास घेतला. योगायोगाने त्याचे आईबाप व'पली यांना 
काशीमध्ये त्याने संन्यास घेतल्याची बातमी समजली, ते ऐकताच त्याचे आईबाप व पली काशीला गेले आणि 
ज्याने लक्ष्मणभड्टला संन्यास दिला होता त्याला भेटून त्यांनी सांगितले की, ''याला तुम्ही संन्यासदीक्षा कशी 
दिली? ही पाहा. ही तरुणी त्याची पत्ली आहे.'" त्याची पली म्हणाली, “तुम्ही माझा पती मला परत देणार 
नसाल तर्‌ मलाही संन्यास द्या.'' यावर त्या गुरूने लक्षमणभट्टाला बोलावून असे सांगितले की, “तू फारच 
खोटा आहेस, तू खोटे बोलून संन्यास घेतला आहे. म्हणून संन्यासाश्रमाचा त्याग करून पुन: गृहस्थाश्रमाचा 
स्वीकार कर,'' त्याप्रमाणे लक्ष्मणभट्ाने पुन: गृहस्याश्रमात प्रवेश केला आणि आपल्या घरच्या लोकांबरोबर 
तो परत गेला. 

अशा वा मताचे मूळ हे असत्य कपटावर आधारले आहे. जेव्हा ते चौघे तेलंग देशास परत गेले तेवा. 
त्याच्या वर्णांच्या लोकांनी त्याला जातीतून काढून टाकले. मग लक्ष्मणभड् गाव सोडून इकडे- तिकडे भटकू 
लागले. तेथून ते पुन: काशीला आले. काशीच्या जवळ असलेल्या चरणार्गढाजवळ चंपारण्य गावाचे जंगल 
होते. लक्ष्मणभटट त्या जंगलातून आपल्या पलीसह चालले असता त्यांना तेथे एक लहान मुलगा कोणीतरी 
टाळून दिलेला दिसला. त्या मुलाला एखाद्या श्रापदाने मारून टाकू नये म्हणून त्याच्या सभोवती आग पेटवून 
ठेवली होती. लक्ष्मणभडट आणि त्याची पली यांनी त्या मुलाला उचलून घेतले आणि त्याचे पुत्रवत पालन 
पोषण केले. मग ते काशीतच राहू लागले. तो मुलगा मोठा झ्ञाल्यावर त्याच्या पालक आई-वडिलांचे निधन 
झाले. यावेळेपर्यंत त्याचे थोडेफार अध्ययन झाले होते. काही दिवसांनी तो मुलगा एका विष्णुस्वामीच्या 
मंदिरात जाऊन चेला बनला. तेथे त्याचे न पटल्यामुळे तो काशीला परत गेला व त्याने संन्यास घेतला. त्यावेळी 
असाच एक जातिबहिष्कृत ब्राह्मण काशीत राहत होता. त्याला एक तरुण मुलगी होती. तो ब्राह्मण या तरुणाला 
म्हणाला, तू संन्यासाचा त्याग करून माझ्या मुलीशी लम कर.” त्याप्रमाणे त्याने त्या मुलीशी लम केले. 








सत्यायप्रकाशा | ककणणणणणपरह्क्क्यानक्कतत्त ३२३ महर्षि दयानंद सरस्वती 













त्याचे वडिलांनी जसे केले तसेच त्यानेही केले. तो आपल्या प्लीला घेऊन तो 
बनला होता तेथे गेला. परंतु ते विवाहित असल्यामुळे त्यांना तेथे कोणी राहू दिले नाही. म्हणून तो तेथून 
बजुदेशात जे अविद्येचे माहेरधरच आहे. तेथे त्याने अनेक प्रकारच्या लांड्यालबाडयया करून खोट्यानाट्या 
गोष्टी लोकांना सांगायला सुरुवात केली. तो असे सांगू लागला की, “भगवान श्रीकृष्ण मला भेटले; आणि 
त्यांनी मला असे सांगितले की, '"गोलोकातून जे दैवी जीव मर्त्वलोकात आले आहेत त्यांना तू ब्रह्मसंबंध व्रताने 
पवित्र करून गोलोकात परत पाठव.'' अशा प्रकारे मूर्ख लोकांना प्रलोभन दाखवून त्याने काही थोड्या 
म्हणजे ८४ लोकांना वैष्णव बनविले. त्यांच्यासाठी त्याने खालील मंत्र बनविले. आणि त्यांतही स्य 
ठेवले जसे, श्रीकृष्ण: शरणं मम ॥ 

क्लीं कृष्णाय गोपीजनबल्लभाय स्वाहा ॥ २॥ 

हे दोन्ही सामान्य मंत्र आहेत. यानंतरचा मंत्र ब्ह्मसंबंध आणि समर्पण करण्यासंबंधी आहे :- 


करणदद्धर्मांश्र दारागारपुत्राप्त जित्तेहपराण्यात्मना सह समर्प्ययामि, 
दाखो$हं कृष्ण तजास्मि ॥ 

यामंत्राचा उपदेश करून शिष्य आणि शिष्यिणी यांचे समर्पण करवितात. 'क्लीं कृष्णायेति' हा 'क्लीँ' 
शब्द तंत्र ग्रंथातील आहे. यावरून हा वल्लभपंधही वाममार्गी लोकांचा एक भेद आहे, हे दिसून येते. यामुळेच 
बहुधा गोसावी लोक ख्रीसंग कातात. 

'गोपीवल्लभेति'- कृष्ण काय फक्त गोपींनाच प्रिय होते? इतरांना ते प्रिय नव्हते काय? जो ्लेण म्हणजे 
श्लौभोगामध्ये गुंतलेला असतो तोच स्रियांना प्रिय असतो. श्रीकृष्ण असे होते काय? 

आता 'सहत्तपरिवत्सरेति' - हजार वर्षांची गणना व्यर्ध आहे. कारण वल्लभ आणि त्याचे शिष्य हे काही 
सर्वज्ञ नाहीत. कृष्णाचा वियोग काय फक्त हजार वर्षांचाच होता? जेव्हा वल्लभाचा जन्मही झालेला नव्हता 
तेव्हा आपल्या दैवी जीवांच्या उद्धारासाठी गोलोकातून कोणीच का आला नाही? 

'ताप' व 'क्लेश' हे दोन्ही शब्द पर्यायवाची आहेत. त्यांच्यापैकी एक घ्यायला हवा होता. दोन्हीचा वापर 
करण्याची आवश्यकता नव्हती. 

'अनंत' शब्दाचा वापर करणे निरर्थक आहे. कारण अनंत हा शब्द ठेवला तर 'सहत्त' या शब्दाला काही. 
अर्ध ठरत नाही. आणि सहत्र हा शब्द ठेवला तर अनंत शब्द निर्थक ठरतो. तसेच माणूस अनंत काळापर्यंत 
*तिरोहित' म्हणजे दु:खाने आच्छादित राहत असेल तर त्याच्या मुक्तीसाठी वल्लभाचे आगमनही व्यर्थ ठरते, 
कारण अनंताला अंत नसतो. 

बेर देह, इंद्रिये, प्राण, अंतःकरण, धर्मपली, घर-दार, पुत्र, धन-दौलत इत्यादि श्रीकृष्णाला अर्पण' 
करावयाचे? श्रीकृष्ण हा तर पूर्णकाम होता. त्याला कोणाच्या देहादिकाची इच्छा कशी असू शकेल ? शिवाय 
देहादिकांचे अर्पण करणे शक्यही नसते. कारण देहाचे अर्पण नखशिखांत देह म्हटला जातो. त्यातील मलमूत्रादी 
घाणेरड्या गोष्टीचे अर्पण कसे करू शकाल ? 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन डस्ट अकरावासमुल्लास 





| कृष्णार्पण केल्याने त्यांची फळे कृष्णाला भोगावी लागणार. म्हणजे नाव 
कृष्णाचे पंतुसमर्पण मात्र स्वत:च्या फायद्यासाठी कततात. दहामध्ये जे काही मलमूत्रादी आहेतेसारेगोसाईजींना 
काअर्पणकेले जात नाही? की गोड तेवढे आपण घ्यायचे आणि कडू तेवढे धुंकून टाकावचे ? 
त्यांच्या ग्रंथात असेही लिहिले आहे की जे काही अर्पण करावयाचे ते आपल्या पंथाच्या गोसाईजींनाच 
अर्पण करावे; इतर पंथाच्या लोकांना काही देऊ नये. हा सारा स्वार्थसाधूपणा आहे. इतरांचे धनादी लुटण्यासाठी 
आणिवेदोक्त धर्माचा नाश करण्यासाठी रचलेल्या या लांड्यालबाड्या आहेत. वल्लभपंथाच्या ग्रंथात काय 
लिहिले आहे ते पहा :- 

श्रावणस्यामले पक्षे एकादर्श्या महानिशि । 

साक्षाद्वगवता प्रोक्त॑ तदक्षरश उच्चते ॥१॥ 


अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्ति: 442. भला । 

असमर्पितबस्तूना तस्माद्दर्ज्जनमाचरेत्‌ ॥४॥ 

निब्रेदिभि: समर्प्येज सर्वं कुर्यादिति स्थिति: । 

न मतं देबदेबस्य स्वामिभुक्तिसमर्ष्यणम्‌ ॥५॥ 

तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्वबस्तुसमर््यणम्‌। 

दत्तापहारबचनं तथा च सकलं हरे: ॥६॥ 

न ग्राह्ममिति ञाकयं हि भिन्नमार्गपरं मतम्‌। 

सेबकानां यथा लोके व्यवहार: प्रसिध्यति ॥७॥ 

गोवी समपैव सर्वेषां ब्रह्मता तत: । 

ग्ञात्वे गुणदोषाणां गुणदोषादिवर्णनम्‌ ॥८॥ 

हे श्‍लोक गोसाव्यांच्या 'मिद्धानरहस्य' इत्यादी ग्रंथातून घेतले आहेत. हेच गोसाव्यांच्या पंधाचे मूळ तत्त्व 
आहे. यांना कोणीतरी विचारले पाहिजे की, श्रीकृष्ण निजधामाला गेलेल्या किमान पाच हजार वर्षे होऊन गेली. 
अशा स्थितीत तो श्रावण महिन्यातील एकादशीच्या रात्री तो बल्लभांना कसा भेटला?॥!॥ 

गोसाईजीचा जो चेला त्यांना सर्वकाही समर्पित करतो त्याच्या शरीराच्या व जीवाच्या साऱ्या दोषाची 
निवृत्ति होते. मुर्ख लोकांना फसवून आपल्या पंथात आणण्याची ही वल्लभांचा खटाटोप आहे. गोसाव्यांचे 
चेले व चेल्या यांचे सारे दोष नाहीसे होत असतील तर ते रोग, दाखि इत्यादी दुःखांनी गांजलेले का असतात? 
त्यांच्या मते हे दोष पाच प्रकारचे असतात. ॥२॥ 

(१) सहज दोष : काम, क्रोध इत्यादिकांपासून ठत्यन्न होणारे स्वाभाविक दोष. (२) विशिष्टदेशकाळामध्ये 
केली गेलेली नाना प्रकारची पापे. (३) सर्व सामान्य लोक ज्याला भक्ष्याभक्ष्य म्हणतात ते दोष आणि वेदोक्त 


सत्यार्थ प्रकाश ३२५ महर्षिदयानंद सरस्वती 











जो मिध्याभापणादी आहे. (४) संयोगजन्य दोष र संगतीमुळे निर्माण होणारे चोरी, जारी वगेरे आणि 
आई, बहीण, मुलगी, सून, गुरुपली यांच्याशी संभोग केल्याने होणारे दोष. (५) स्पर्शजन्य, दोष : अस्पृश्य 
व्यक्तीना स्पर्श केल्याने होणारे दोष. या पाच प्रकारच्या दोषांना गोसावी पं्ाचे लोक मुळीच मानत नाही म्हणजे 
त्यांनी स्वैराचार करावा ॥३॥ 

इतर कोणत्याही प्रकारच्या दोषांची निवृत्ती गोसावी पंथाखेरीज होऊ शकत नाही. म्हणून कोणताही 
पदार्थ गोसाबीबुवांना अर्पण केल्याखेरीज त्यांच्या चेल्यांनी त्याचा उपभोग घेऊ जये. यासाठी हे 
चेले आपली पल्ली, मुलगी, सून व धनादी पदार्थ गोसाईजींना अर्पण करतात. या समर्पणाचा असा न्द्मि 
आहे की, जोपर्यंत आपली पली गोसाईजींच्या चरणसेवेत समर्पित होत नाही तोपयंत तिच्या पतीने तिला 
स्पर्श करू नये.॥४॥ 

म्हणून गोसाव्यांच्या चेल्यांनी समर्पण केल्यानंतरच आपापल्या पदार्थांचा उपभोग घ्यावा. कारण त्यांनी 
उपभोग घेतल्यानंतर त्या पदार्थांचे समर्पण होऊ शकत नाही.॥|५॥ 

यासाठी प्रथम सर्व कामांमध्ये सर्व वस्तू समर्पित कराव्यात. पली वगरे प्रथम गोसाईजींना समर्पित करून 
मग त्यांचे आपण ग्रहण करवे. याचप्रमाणे सारे पदार्थ हरीला अर्पण करून मग आपण त्याचा उपभोग घ्यावा. 

गोसावी पंधाहून भिन्न मार्गाचे एक वाकयही गोसाव्यांच्या चेल्यांनी कधी ऐकू नये अथवा त्याचे ग्रहण करू 
जये. त्यांच्या शिष्यांचा हा व्यवहार प्रसिद्ध आहे. 

याचप्रमाणे सर्व वस्तू समर्पित करून सर्वांमध्ये ब्हाबुद्धी धारण करावी. त्यानंतर ज्याप्रमाणे गंगेमध्ये दुसरे 
पाणी मिसळल्यानंतर ते गंगारूप बते; त्याप्रमाणे इतर पंधांतील त्यांचे दोष नाहीसे होऊन त्यांना गोसावी 
पंधाचे गुण प्राप्त होतात. म्हणून आपल्या पंथांच्या गुणांचे वर्णन सदैव करीत राहावे. ॥८॥ 

आता पहा ! इतर सर्व पंधांपेक्षा गोसाव्यांचा पंथ आपले प्रयोजन आहे की नाही ? या गोसाव्यांना 
विचारले पाहिजे की, ब्रह्माचे एकही लक्षण तुम्ही जाणत नाही. मग तुम्ही आपले शिष्य आणि शिष्या यांना 
बरह्माशी संबद्ध कसे करणार ? तुम्ही असे म्हणाल की आम्हीच ब्रह्म आहोत. तेव्हा आमच्याशी संबंध झाल्याने 
बरह्माशी संबंध होतो. परंतु तुमच्यामध्ये ्र्माचे गुण, कर्म, स्वभाव यांपैकी एकही गोष्टनाही. मग काय केवळ 
भोगविलासासाठी तुम्ही स्वतःला ब्रह्म मानता ? असे पाहा ! तुम्ही आपले शिष्य व शिष्या यांना स्वतःला 
समर्पित करून घेऊन शुद्ध करता परंतु तुम्ही स्वतः, तुमची बायको, मुलगी व सून ' वगैरे असमर्पितच राहतात. 
म्हणजे तुमचे समर्पण कोणालाच केलें जात नाही. तेव्हा तुम्ही सगळे अशुद्ध राहिलात की नाही ? तुम्ही 
असमपित वस्तूला अशुद्ध मानता. म्हणजे असमर्पित आईबापांच्या पोटी तुमचा जन्म झाल्याने तुम्ही स्वत:च 
अशुद्ध ठरत नाही काव ? म्हणून तुम्ही आपली बायको, मुलगी, सून इत्यादिंना इतर पंथांच्या लोकांना समर्पित 
करणे उचित होय. 

ही गोष्ट करायला तुम्ही तयार नसाल तर मग तुम्ही इतर स्री-पुरुष, व! धरन वगेरे स्वत:ला समर्पित करून 
घेणे आता सोडून द्या. आजवर जे झाले ते झाले. यापुढे तरी लांड्यालबाड्या सोडून द्या. आणि सुंदर ईश्रेक्त 
वेदविहित सन्मार्गावर येऊन आपला मानवजन्म सफळ करा; आणि धर्म, अर्थ, काम वमोक्ष हे चारी पुरुषार्थ 
साध्य करून आनंद उपभोगा. 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३२६ अकरावा समुल्लास 








। हे गोसावी लोक आपल्या संप्रदायाला 'पुटिमार्ग' असे म्हणतात. खाणे, पिणे, परप 
होणे, सर्व स्रियांशी मनसोक्त भोगविलास करणे वालाच पुहटिमार्ग असे म्हणतात. परंतु यामागाने जाणारे लोक 
भंदरासारख्या रोगांनी ग्रस्त होऊन कसे झिजून- झिजून मरतातते त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. खो म्हणाल तर हा 
पु्टिमार्ग नसून कुष्टिमार्ग आहे. कुष्ठरोगी (महारोगी) माणसाचे शरीर कुजून त्यातील सप धातू विरघळून जातात 
आणि तों विलाप करीत मरून डातो. तीच गत या लोकांची होते, असे दिसून येते. त्यामुळे या पंधाला नरकाचा 
मार्ग असेही म्हणता येते. कारण दु:खाचे नाव नरक व सुखाचे नाव स्वर्ग आहे. अशाप्रकारे हे गोसावी लोक ढोंग 
व लबाडी यांचे जाळे पसरवून त्यात भोळ्याभाबड्या लोकांना पकडतात आणि स्वत:ला श्रीकृष्ण समजून 
सगळ्यांचे स्वामी बनतात. 

हे लोक असे सांगतात की, गोलोकातून जितके दैवी लोक इहलोकी आले आहेत त्यांच्या उद्धारासाठी 
आम्ही लीला पुरुषोत्तम जन्मलो आहोत. जोपयंत जो कोणी आमच्याकडून दीक्षा व उपदेश घेत नाहीत तोपर्यंत 
त्यांना गोलोकाची प्राप्ती होत नाही. तेथे एकटा श्रीकृष्ण पुरुष असून बाकी सगळ्या त्रिवा आहेत. वाहवा ! 
तुमचा हा पंथ मोठा छानच आहे. गोसावी बुवांचे सारे चेले गोपी बनणार म्हणे. आता तुम्हीच विचार कग. 
एखाद्या पुरुषाला दोन ब्रायका अल्या तर त्याचे किती हाल होतात ! तर मग एका पुरुषामागे कोट्यवधी 
बायका लागल्या तर त्याच्या दुर्दशेचे काय वर्णन करावे ? तुम्ही असे म्हणाल की श्रीकृष्णाचे सामर्थ्य फार मोठे 
आहे, ते सर्वांना खुप करतात. त्याच्या पत्लीला स्वामिनीजी असे म्हणतात. तिच्यामध्येही श्रीकृष्णासारखे 
सामर्थ्य असावे. कारण ती त्याची अधांगी आहे. 

इहलोकामध्ये श्रीफुरुषांमधील कामवासना सारखीच जोरदार असते. किंब्रहना पुरुषापेक्षा ब्रीची कामवासना 
अधिक प्रबळ असते. तसेच गोलोकात का नाही ? तसे असल्यास स्वामिनीची इतर बायकांशी चांगलीच 
खडाजंगी होत असणार. कारण सवतीमत्सर फार वाईट असतो. त्यामुळे गोलोक हा स्वर्गलोक बनण्याऐवजी 
नरक लोकचं बनत असेल. किंवा ज्याप्रमाणे अनेक परस्रीगामी पुरुषांना गरमी, परमा यांसारखे लेंगिक रोग 
होतात त्याप्रमाणे गोलोकातील रहिवाशांनाही हे रोग होत असतील. शिः! शि:! शि:! अशायागोलोकापेक्षा 
आपला हा मृत्युलोकच बरा म्हणायचा. 

असे बघा ! येथील गोसावीबुवा स्वतःला श्रौकृष्ण समजून अनेक त्रियांशी शरीरसंबंध ठेवतात. त्यामुळे 
त्यांना गरमी, परमा यांसारखे रोग होऊन खूप दुःख सहन करावे लागते. आता तुम्हीच सांगा, स्वत:ला. 
श्रीकृष्णाचा अवतार समजणारे गोसावी असे रोगपीडित होतात तर गोलोकाचा स्वामी श्रीकृष्ण या रोगांनी 
पीडीत का होणार नाही ? आणि जर त्याला हे रोग नसतील तर त्वाचा अवतार असणाऱ्या गोसाव्यांना ते का 
होतात? 

(प्रश्न) मर्त्यलोकात लीलावतार धारण केल्याने रोग वरे दोष निर्माण होत असतात: परंतु गोलोकात 
रोग वगैरे दोषच नसल्यामुळे तेथे राहणाऱ्यांना ते होत नाहीत. 

(उत्तर) “भोगे रोगभयम* म्हणजे भोग असतो तेथे रोग असतो. केर! श्रीकृष्णाच्या त्या कोट्यावधी 
श्ियांनामुले होतात की नाही ? जर ती होत असतील तर सगळी मुलेच होतात की मुली ? की मुले व मुली दोन्ही 
होतात ? तुंम्ही जर असे म्हणाल की, त्यांना सगळी मुलेच होतात, तर मग त्या मुलींची ले कोणाशी होत 


सत्यार्थ प्रकाश ३२७ महर्षि दवानंद सरस्वती 








असतील ? कारण तेथे तर श्रीकृष्णाखेरीज दुसरा कोणी पुरुषच नसतो. जर दुसरा एखादा पुरुष तेथे | तर 
मग तुमचे मूळ विधान खोटे ठरते. तुम्ही जर असे म्हणाल की, त्या स्रियांना फक्त मुलेच होतात, तर 
त्यांच्याबाबतीतही तोच प्रश्न उपस्थित होणार की, त्यांची लमे कोणाशी होतात ? ते आपआपसातच भानगडी 
करतात की काय ? किंवा इतर कोणाची मुले अथवा मुली तेथे असतील तर गोलोकात एकटा श्रीकृष्णच पुरुष 
असतो हे तुमचे म्हणणे खोटे ठरते. आता तुम्ही जर: पी ह त्या बावकांना मुलेच होत नाहीत तर मग 
श्रीकृष्ण नपुंसक असून तेथील स्रिया वांझ असतात असा ठपका त्यांच्यावर येईल. हा कसला गोलोक ? हा तर 
दिल्लीच्या बादशहांचा जानखानाच झाला की ! 

आता गोसावी लोक आपले शिष्य व शिष्यिणी यांचे जे तन-मन-धन स्वत:ला अर्पण करवून घेतात तेही 
योग्य नाही. कारण विवाहाच्यावेळी श्री आणि पुरुष आपापली शरीरे एकमेकांना अर्पण करतात. शिवाय मन 
हे इतर कोणाला स्वतंत्रपणे समर्पित करता येत नाही. कारण मनाबरोबरच शरीराचेही समर्पण करावे लागते. तसे 
न॒ करता मन एकाला व शरीर दुसऱ्याला अर्पण केले तर तो व्यभिचार ठरतो. राहता राहिले धन. त्याचीही 
शर अशीच आहे. जेव्हा मन एखाद्याला (पतीला किंवा पलीला) दिल्यानंतर तन किंवा धन दुसऱ्याला 
देता येत नाही. 

या गोसाव्यांचा मुख्य हेतू असा असतो की, चेल्यांनी पैसा कमवावा आणि त्यावर आपण चैन करावी. 
वद्लभ संप्रदायाचे गोसावी लोक मुळात तेलंगी ब्राह्मण होते. परंतु आता त्यांना वर्ण बहिष्कृत करण्यात आले 
आहे. त्यांना चुकून कोणी आपली मुलगी दिली तर तोही भ्रष्ट समजला जातो. व त्याला जाति बहिष्कृत 
करण्यात येते. त्यांना असे जातितून बाहेर काढल्यामुळे ते विद्याहीन बनून अहोरात्र आळसात राहतात. 

पाहा ! जेव्हा कोणी गृहस्थ या गोसावी गुरूला पय च 'धरी बोलावतो. तेव्हा हा गुरू त्याच्या घरी 
जाऊन एखाद्या लाकडीपुतळ्यासारखा गप्प बसून राहतो. तोंडातून एक शब्दही काढीत माही. मूर्ख नसेल तरच 
बोलेल ना ? *मूर्खाणां बलं मौनम्‌ मौन हेच मूरखांचे वळ असते. तो बोलला को, त्याचे बेंड 
फुटणार! मात्र तो तिथल्या स्त्रियांकडे टक लावून पाहत असतो. अशा प्रकारे तो ज्या श्रीकडे विशेष रोखून 
पाहतो तिचे भाग्यच फळाले आले असे समजले जाते. आणि तिचा नवरा, भाऊ, आई, बाप सगळेच अत्यंत 
खुष होतात. तेथील सर्व स्त्रि गोसाव्याच्या पाया पडतात. त्यांच्यापैकी जिच्यावर गोसाव्याचे मन बसेल 
अथवा त्याची कृपा होईल तिचे बोट तो पायाने दाबतो. त्या कृत्याने ती त्री व तिचा नवरा वगेरे स्वतःला धन्य 
समजतात. आणि ते तिला असे सांगतात की, तू गुरुमहाराजांची चरण सेवा करावला जा. !"' ज्या धरातील 
पतीला व इतर लोकांना ही गोष्ट मान्य नसते तेथील स्रीला वश करून घेण्यासाठी हे गोसावडे कुंटिनी, 
मोलकरीण वगेरेंचा उपयोग करतात. खरे म्हणाल तर असली कामे करणारी अनेक माणसे गोसाव्यांच्या मंदिरात 
आणि त्यांच्या आसपास सदैव वावर असतात. 

अशाच प्रकारे हे लोक अनेक क्लृप्त्या योजून दक्षिणा उपटतात. ते आपल्या भक्तांना सांगतात, “लाओ 
भेंट गोसाईजी की ! त्याची पतली, मुलगा, मुलगी, मुख्य नोकर, पाईक, गवई व ठाकुरजी (श्रीकृष्ण) या 
सर्वांसाठी भेटवस्तू द्या." या सात-आठ जणांच्या नावावर ते भरपूर धन लुटतात. जेव्हा एखाद्या गोसाव्याचा 
शिष्य मरायला टेकतो तेव्हा त्याच्या छातीवर पाय ठेवून त्याच्याकडून तो भरपूर पैसे कळतो आणि ते गिळंकृत 
करतो. औध्वदेहिक क्रियाकर्म करणाऱ्या मुडदेफरासाच्या कामासारखेच त्याचे हे काम नाही काव ? 


आयाविरत्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३२८ अकरावा समुल्लास 








एखादा चेला आपल्या मुला-मुलीच्या लमाच्यावेळी गोसावीबुवांना बोलावून त्यांच्या हातून पाणिग्रहण 
| काही शिष्य आपल्या गुरूला आंघोळ घालून ते पाणी तीर्थ समजुन त्याने आचमन करतात. त्यातील 
केशरी स्नान विशेष उल्लेखनीय आहे. घरातील त्रया गोसाव्याच्या अंगाला केशराचे उटणे चोळतात. नंतरएका 
मोठ्या भांड्यात चौरंग ठेवून त्यावर गोसाव्याला बसवितात आणि पुरुष व स्त्रिया मिळून त्याला आंघोळ 
घालतात. मग गोसावीजी पीतांबर नेसून, खडाव धालून त्या भांडयातून बाहेर येतात. आणि आपले भिजलेले 
धोतर त्या भांडयात टाकतात. त्यानंतर सारे भक्त त्या पाण्याने आचमन करतात. मग उत्तम पानाचा मसाला. 
विडा तयार करून गुरूला देतात. तो धोडासा खाऊन (चघळून) उरलेला विडा शिष्याने तोंडासमोर धरलेल्या 
चांदीच्या कटोन्यात थुंकून टाकतो. तो उश बिडडाही सर्वांना प्रसाद म्हणून वाटला जातो. याला खास प्रसाद असे 
म्हणतात. आता तुम्हीच विचार करा की, ही कसली माणसे ? मूढपणातून असाच अनाचार होत राहणार ! 

अनेक गोसावी आपल्या शिष्यांकडून नाना प्रकारच्या भेटी, नजराणे घेतात. त्याच्यापैकी कित्येकजण 
फक्त वैष्णवांच्या हातचेच खातात. इतरांच्या हातचे खात नाहीत. काही जण तर वैष्णवांच्या हातचेही खात 
माहीत. ते लोक लाकडे देखील धुऊन घेतात. परंतु पीठ, गूळ, साखर, तूप वगैरे पदार्थ न धुता वापरावे 
लागल्याने त्यांच्या सोवळ्याला बट्टा लागतो. काय करणार बिचारे? हे पदार्थ धुऊन घ्यायचे ठरविले तर हातात 
पुपाटणे यायचे ! 

हे लोक असे सांगतात ही, आम्ही ठाकुरजींच्या विलासाखातर पुष्कळ पैसा खर्च करतो. परंतुती सारी 
चैमबाजी ते स्वत:च करतात. आणि त्यातून बऱ्याच भानगडी निर्माण होतात. होळीच्या वेळी रंगीत पाण्याने 
पिचकाऱ्या भरभरून श्रियांच्या अस्पर्शनीय अवयवांवर म्हणजे गुप स्थानांवर नेम धरून मारतात. खाद्य पदार्थांची 
विक्री करणे ब्राह्मणांना निषिद्ध आहे. पण तो धंदाही हे लोक करतात. 

(प्रश्न) गोसावीजी रोटी, आमटी, कढी, भात, भाजी, मटकीची वडी आणि लाडू वरे मिठाई स्वत: 
बाजारात बसून विकत नाहीत. परंतु हे पदार्थ पत्रावळीत घालुन ते आपल्या नोकर-चाकरांना देतात. गग ते 
लोक त्या पदार्थांची विक्री करतात. स्वत: गोसाबीजी ते काम करीत नाहीत. 

(उत्तर) गोसावी गुरूंनी आपल्या नोकरांना दरमहा पगार दिला असता तर त्यांनी कामाच्या मोबदल्यात 
अन्न व मिठाई कशाला घेतली असती ? गोसावी बुवा आपल्या नोकरांना पगाराऐवजी भात, आमटी, मिठाई 
वगेरे देतात. हे पदार्थ ते बाजारात नेऊन विकतात. गोसावीबुवांना स्वत:च बाजारात जाऊन हे पदार्थ विकले 
असते तर त्यांच्या ब्राह्मण नोकरांना खाद्यपदार्थ विकण्याचे पाप तरी लागले नसते; आणि फक्त गोसावीच 
खाद्यपदार्थ विकण्याच्या पापाचे भागीदार झाले असते. गोसावी महाराज आधी स्वत: या पापात बुडाले आणि 
मग त्यांनी इतरांनाही आपल्या बरोबर त्या पापात ओढून धेतले. नाधद्वारा वगैरे ठिकाणी स्वतः गोसावीही 
खाद्यपदार्थ विकतात. खाद्यपदार्थ विकणे हे निकृष्ट लोकांचे काम आहे. चांगले लोक ते करीत नाहीत. अशा या 
नीच लोकांनीच आर्वावर्त्तांची अधोगती करून टाकली. 

स्वामी नारायणमत-समीक्षा 
(प्रश्न) स्वामीनारायण संप्रदाय कसा आहे? 
(उत्तर) “याहशी शीतला देवी तारशो ञाहन: खर: (म्हणजे 'जशी शीतळा देवी तसे 


सत्यार्थप्रकाश ३२९ महर्षिदयानंद सरस्वती 








डौ वाहन गाढव') या म्हणीप्रमाणे गोसावी लोक जसे भक्तांना लुबाडतात तसेच स्वामीनारायण संप्रदायाचे 
लोकही करतात ! असे पाहा ! सहजानंद नावाचा एक इसम अवोध्येजवळच्या एका खेड्यात जन्मास आला. 
होता. तो ब्रह्मचारी बनून गुजरात, काठेवाड, कच्छ, भुज वॉर प्रदेशात फिरत होता. त्याने असे पाहिले की, या. 
भागातील लोक मूर्ख व साधेभोळे आहेत. त्यांना आपल्या संप्रदायात प्रविष्ट करून घेणे फार सोपे आहे. म्हणून 
त्याने तेथे आपले दोन-चार शिष्य बनविले आणि त्यांच्यातर्फे अशी अफवा पसरविली की, सहजानंद हा 
नागयणाचा अवतार असून मोठा सिद्ध पुरुष आहे व तो चतुभुज मूर्तीच्या रूपात आपल्या भक्तांना साक्षात 
दर्शनही देतो. 

काठेवाडात दादा खाचर नावाचा एक काठी कुळाचा जमीनदार होता. एकदा सहजानंदाच्या शिष्यांनी 
त्याला सांगितले की, ''तुला चतुर्भुज नारायणाचे दर्शन करायचे आहे काय ? तुझी इच्छा असल्यास आम्ही 
सहजानंद स्वामींना तुला दर्शन घडविण्याची विनंती करू.'' खाचर म्हणाला. "फार चांगली गोष्ट आहे.'' तो 
एक साधाभोळा खेडूत होता. एका खोलीमध्ये सहजानंद डोकीवर मुकुट धारण करून आणि हातात शंख व 
चक्क घेऊन उभा राहिला. दुसरा एक इसम त्यांच्यामागे हातात मदा ब पद्म धेऊन उभा राहिला. त्याने आपले हात 
अशा प्रकारे सहजानंदाच्या शरीराला चिकटून बाहेर काढले की, ती एक चतुभुज मूर्ती असल्याचा भास निर्माण 
झाला. सहजानंदाच्या चेल्यांनी दादा खाचराला सांगितले की, “आम्ही तुम्हाला तेथे धेऊन जातो. तुम्ही एकदा 
डोळे उघडून त्या चतुभुज मूर्तीचे दर्शन घ्या. नंतर लगेच डोळे मिटून इकडे परत या. फार वेळ पाहत राहाल तर 
भगवान नारायण कोप करतील." त्याने फार वेळपर्यंत ते दृश्य पाहिले तर आपली लबाडी त्याच्या लक्षात येईल 
असे त्यांना वाटल्यावरून त्यांनी ही सूचना केली होती. त्याप्रमाणे ते त्याला तेथे धेऊन गेले. त्या खोलीत 
सहजानंद कलाबुताने झगमगणारे रेशमी कपडे अंगात घालून ठभा होता. अंधार कोठडीत उभा होता. त्याच्या 
शिष्यांनी कंदिलाचा उजेड त्याच्यावर पाढला. दादा खेचराला चतुर्भुज मूर्ती दिसली. शिष्यांनी झटकन कंदील 
बाजूला घेऊन खोलीत पूर्ववत अंधार केला. सर्वांनी त्या चतुर्भज नारायणाला सांग नमस्कार घातला, आणि 
ते त्याला धेऊन तेथून बाहेर पडले. त्यावेळी ते दादा खाचराला म्हणाले, “तुम्ही फारच भाग्यवान आहात. 
आता तुम्ही महाराजांचे चेले बनून दौक्षा घ्या.'' तो म्हणाला, 'फार छान गोष्ट आहे." ते शिष्य त्याला घेऊन 
बाहेर येण्यापूर्वीच सहजानंद दुसरे कपडे घालून आपल्या गादीवर येऊन बसला होता. त्याच्याकडे बोट दाखवून 
शिष्य दादा खाचराला म्हणाले, ''बघा ! एवढ्यात दुसरे रूप धारण करून महाराज येथे आपल्या आसनावर 
विराजमान झाले आहेत.'' तो दादा खाचर त्यांच्या या लबाडीने त्यांच्या जाळ्यात अडकला. तो मोठा जमीनदार 
असल्यामुळेया संप्रदायाची मुळे तेथे चांगली रुजली. तेथेच त्याने आपल्या स्वामीनारायण संप्रदायाचे मुख्यालय 
स्थापन केले. तेथून आसपासच्या प्रदेशात हिंडून तो लोकांना उपदेश करू लागला. त्याने अनेकांना साधूही 
बनविले. कधी-कधी एखाद्या साधूच्या गळ्याची शौर दाबून तो त्याला बेशुद्ध करी आणि लोकांना सांगे, 
"पाहा. मी याची समाधी लावली.'' अशा प्रकारच्या लबाड्यांमुळे काठेवाडातील भोळेभाबडे लोक त्यांच्या 
जाळ्यात अडकत गेले. त्याच्या निधनानंतर त्याच्या चेल्यांनी खूप पाखंड पसरविला. 
हासंप्रदाय कसा पसरला ते पुढील गोष्टीच्या दृष्टांतावरून लक्षात येईल. एक इसम चोरी करताना पकडला 
गेला. न्यायाधीशाने त्याचे नाक कापण्याची शिक्षा दिली. त्याप्रमाणे त्वाचे नाक कापण्यात आले. त्याबरोबर 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३३० अकरावासमुल्लास 








। गाऊ व हसू लागला. लोकांनी त्याला विचारले, ''तू का हसतो आहेस?'' तो म्हणाला, 
“ती सांगण्यासारखी गोष्ट नाहो." लोकांनी विचारले, “अशी कोणती गोष्ट आहे ?” त्याने सांगितले, 
"अत्यंत आश्चर्याची गोष्ट आहे. अशी गोष्ट मी कधी पाहिली नाही,'' लोकांनी पुन: विचारले, “कोणती 
गोष्ट ? सांगना ! ” तो म्हणाला, ''माझ्या समोर साक्षात चतुर्भुज नारावण उभे आहेत. त्यांना पाहूनंमी अत्यंत 
आनंदित होऊन नाचत-गात आहे. मी किती भाग्यवान आहे की, प्रत्यक्ष नारायण मला दर्शन देत आहेत.'" 
लोकांनी विचारले, “आम्हाला नारावणाचे दर्शन का होतं माही ?” तो म्हणाला, “तुमचे माक मध्ये येत आहे. 
ते आडवे येणारे माक तुम्ही कापून टाकले तर तुम्हालाही मारायण दिसतील. नाहीतर तें दिसणार नाहीत. 
त्यांच्यापैकी एका मूर्खाला वाटले की, नाक गेले तरी हरकत नाही. परंतु नारायणाचे दर्शन अवश्य हाले पाहिजे. 
म्हणून तो चोराला म्हणाला, “माझे नाक तू कापून टाक आणि मला नारायणाचे दर्शन घडव.'" त्याप्रमाणे त्या 
चोराने त्याचे नाक कापले आणि त्याच्या कानात हळूच सांगितले की, “तूही माझ्यासारखे कर. नाहीतर लोक 
तुझी आणि माझी टर उडवितील. " त्या मुखनि विचार केला, आता नाक काही परत येणार माही, तेव्हा तो चोर 
सांगतो तसेच करणे योग्य होईल. म्हणून तोही त्या चोराप्रमाणे नाचू, गाऊ, हसू लागला. आणि मला नागवण 
दिसतोय असे सांगू लागला. असे होता-होता नाक कापून घेतलेल्या लोकांची संख्या एक हजारापर्यंत जाऊन 
पोचली. तेथे मोठा गोंधळ माजला; आणि त्या लोकांनी आपल्या या संग्रदावाचे गाव 'गारोयणदर्शी' (नारायणाला 
पाहणारे) असे ठेवले. एकां राजाने ही बातमी ऐकली; आणि त्याने त्या लोकांना बोलावून घेतले. गंजाजवळ 
जाताच ते लोक जोरजोरात नाचू, गाऊ, हसू लागले. तेव्हा राजाने विचारले, “हे सारे कशासाठी चालले 
आहे?" लोकांनी सांगितले की, "साक्षात नारवण आम्हांला दिसत आहे." 
(राजा) आम्हांला तो का दिसत नाही ? 

(गारायणदर्शी) जोपयंत तुमचे नाक जाग्यावर आहे तोपर्यंत नारायण दिसणार नाही. जेव्हा तुम्ही नाक 
कापून घ्याल तेव्हा तुम्हाला साक्षात नारायण दिसेल. 

राजाने मनाशी विचार केला की, हे ठीक आहे. आणि त्याने राजज्योतिषाला सांगितले, "जोशीबुवा, 
नाक कापून घेण्यासाठी उत्तम मुहूर्त कोणता ते सांगा.'" ज्योतिषी म्हणाला, “जो हुकूम अन्नदाता! दशमीच्या 
दिवशी सकाळी आठ वाजता नाक कापून घेण्यास आणि नारायणाचे दर्शन करण्यास उत्तम मुहूर्त आहे. 
वाहवा ! भटजीबुवा ! तुम्ही आपल्या पोधीत नाक कापून घेण्याचाही मुहूर्त लिहून ठेवला ना? जेव्हा राजाचा 
निर्णय पक्का झाला तेव्हा त्याने त्या नाक कापलेल्या हजार लोकांच्या खाण्यापिण्याची उत्तम सीय करून दिली, 
त्यामुळे ते सगळे जण अत्यंत खुष होऊन माचू, गाऊ, हसू लागले. ही गोष्ट राजाचा दिवाण आणि थोडीफार 
बुद्धी असणारे इतर लोक यांना आवडली माही. त्या नगरात ९० वर्षांचा एक म्हातारं गृहस्थ होता. तो चार 
पिढ्यांपूर्वी राजाचा दिवाण होता. त्याचा पणतू सध्या दिवाण होता. त्याने घरी जाऊन पणजोबांना ही गोष्ट 
सांगितली. ती ऐकूण तो वृद्ध पुरुष म्हणाला, “ते लोक धूर्त दिसतांत. तु मला राजाकडे घेऊन चल." 
त्याप्रमाणे दिवाण आपल्या पणजोबांना घेऊन राजाकडे गेला. तो बसल्यावर राजाने त्याला अत्यंत आनंदाने 
त्या नाक कापलेल्या लोकांची हकीगत सांगितली. ती ऐकूण दिवाण म्हणाला, महाराज ! अशी घाई करू 
नका. पारख केल्याखेरीज एखादी गोष्ट केल्यास पश्चातापाची पाळी येते.'* 


सत्यार्थप्रकाश 34 महर्षिदयानंद सरस्वती 


(रजा) हे हजार लोक खोटे बोलत असतील काय ? 

(दिबाण) ते खोटे बोलत असतील किंवा खरे बोलत असतील. त्यांची परीक्षा घेतल्याशिवाय खरे किंवा 
खोटे कसे ठरविता येईल ? 

(शजा) ही परीक्षा कशी घ्यावब्ीची ? 

(दिबाण) विद्या, सृहिक्रम, प्रत्यकषादी प्रमाणे यांच्या साह्याने परीक्षा घेतली जाते. 

(राजा) अशिक्षित माणसाने परीक्षा कशी घ्यायची ? 

(दिवाण) विद्वानांच्या संगतीने आपल्या ज्ञानाची वृद्धी करून. 

(राजा) विद्वान मिळाला नाही तर काव करावे ? 

(दिबाण) पुरुषार्धी माणसाला कोणतीही गोष्ट दुर्लभ नसते. 

(रजा) मग आता तुम्हीच संगा की या बाबतीत आम्ही काव करावे ? 

(दिवाण) मी म्हातारा माणूस. दिवसरात्र घरातच बसून राहतो. मी फार थोड्या दिवसांचा सोबती आहे, 
म्हणून मी स्वत:च प्रधम नाक कापून घेऊन त्यातल्या सत्यासत्याची पारख करून घेतो. त्यानंतर तुम्हाला जसे 
काही योग्य वाटेल तसे करा, 

(राजा) फार छान. जोशीबुवा, दिवाणजींसाठी मुहूर्त बघा. 

(ज्योतिषी) जशी महाराजांची आज्ञा ! येत्या शुक्ल पंचमीला सकाळी ! ० वाजता उत्तम मुहूर्त आहे. 

त्याप्रमाणे पंचमीच्या दिवशी सकाळी ८ वाजता म्हातारा दिवाण राजाकडे जाऊन त्याला म्हणाला, 
*'महाराज, हजार- दोन हजार सैनिक बरोबर घेऊन गेले पाहिजे." 

(रजा) तेथे सैन्याची कायगरज?  . 

(दिबाण) तुम्हाला राज्यकारभाराची माहिती नाही. मी सांगतो तसे तुम्ही कर, 

(रजा) सेनापती, जाऊन सैन्य तयार करा. 

साडे नऊ वाजता राजा सर्व लोकांना बरोबर घेऊन मिरवणुकीने त्या नारायणदर्शी लोकांकडे गेला. 
त्याला पाहून ते लोक नाचू, गाऊ लागले. राजा तेथे बसला. त्याने त्या संप्रदायाच्या महंताला बोलावून घेतले, 
प्रथम ज्याचे नाक कापण्यात आले होते त्यानेच हा संप्रदाय स्थापन केला होता व तो त्याचा महंत बनला होता. 
राजा त्याला म्हणाला, “आज आमच्या दिवाणजींना नारावणाचे दर्शन घडवा.” महंत म्हणाला, "ठौक 
आहे.'' दहा बाजण्याची वेळ होताच एक माणूस एक थाळी धेऊन आला. त्याने ती धाळी दिवाणाच्या नाकाखाली 
धरली. मग महंताने धारदार चाकूने दिवाणाचे नाक कापून त्या धाळीत टाकले. दिवाणाच्या नाकाला रक्ताची 
ध्रार लागली. दिवाणाचा चेहरा मलूल झाला. त्या लबाड महंताने दिवाणाच्या कानात हळूच सांगितले की, 
*'दिवाणजी, तुम्हीही हसून सर्वांना सांगा की, “मला नारायण दिसतो आहे.'' आता तुमचे कापलेले नाक 
काही परत येणार नाही. तुम्ही तसे म्हटले नाही तर लोक तुमची टर उडवतील. सर्व लोक तुमची टिंगल 
करतील." एवढे बोलून तो दूर गेला. दिवाणाने आपला हात रुमाल आपल्या कापलेल्या नाकावर दाबून 
धरला. तेव्हा राजाने त्याला विचारले, ''काय दिवाणजी ? तुम्हाला नारावण दिसतोय की नाही? दिंवाणाने 
राजाच्या कानात सांगितले, ''मला तसले काहीही दिसत नाही. या लबाड इसमाने निष्कारण या हजार माणसांना 


ल र क क म क ण ह 
आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३३२ अकरावासमुल्लास 








| करून टाकले आहे.'' यावर राजाने विचारले, ''मग आता काय करायचे ?'' दिवाणाने सांगितले, 
"यांना पकडून चांगली अद्दल घडेल अशी शिक्षा दिली पाहिजे. त्यांना मरेपर्यंत तुरुंगात ठेवले पाहिजे. आणि 
ज्याने या सर्वांना बिधडविले आहे त्या बदमाषाची गाढवावरून धिंड काढून आणि हालहाल करून त्याला ठार 
मारले पाहिजे.'” इकडे राजा व दिवाण कानगोष्टी करीत असलेले पाहून ते सगळे घाबरले आणि पळून जाण्याची 
तयारी करू लागले. परंतु त्यांच्याभोवती सैन्याचा घेरा होता. त्यामुळे त्यांना पळून जाता आले नाही. मग राजाने 
आज्ञा केली की, "या सगळ्यांना पकडून बेड्या घाला आणि तुरुंगात टाका, या बदमाष महंताच्या तोंडाला 
काळोखी फासून त्याला गाढवावर बसवा. त्याच्या गळ्यात फाटक्या जोड्यांच्या माळा घाला आणि गावातून 
त्याची धिंड काढा, गावच्या पोरांना त्याच्या अंगावर धूळ आणि राख टाकायला सांगा, प्रत्येक चौकात त्याला 
जोड्यांनी मारा, त्याच्या अंगावर कुत्री सोडून त्याला फाडून खायला लावा अशा प्रकारे त्याला मारून टाका, 
असे झाले नाही तर पुन: असले कृत्य करण्यास इतर लोक भिणार नाहीत.” राजाच्या हुकुमाची अंमलबजावणी 
झाली आणि अशा प्रकारे नाक कापलेल्या लोकांचा तो संप्रदाय अखेर बंद झाला. 
याचप्रमाणे सगळे वेदविरोधी लोक दुसऱ्यांचे द्रव्य लुबाडण्यात मोठे पटाईत असतात. ही सगळी संप्रदायाची 
लौला आहे. हे स्वामीनारायण संप्रदायाचे लोकही इतरांचे धन लुबाडण्यासाठी लांड्यालबाड्या करतात. 
त्यांच्यापैकी अनेक जण मूखांना फसविण्यासाठी मरताना असे सांगतात की, ''शुभ्र घोड्यावर बसून मला 
मोक्षाला नेण्यासाठी सहजानंद आले आहेत. ते दररोज दिवसातून एकदा या मंदिरात येत असतात." 
जेव्हा या लोकांची जत्रा भरे तेव्हा पुजारी देवळात बसतात आणि बाहेरच्या बाजूस एक दुकान धाटलेले 
असते. देवळातून दुकानात माल पाठविण्यासाठी गुप़् छिद्र असते. भक्ताने देवाला नारळ वाहिला की तो त्या 
भोसक्यातून सरळ दुकानात जाऊन पडतो. अशा प्रकारे एक नारळ दिवसातून हजारो वेळा विकला जातो. इतर 
वस्तूंच्या बाबतीत अशीच लबाडी चालू असते. 

ज्या जातीचा साधू असेल त्याच जातीचे काम त्याच्याकडून करवून घेतले जाते. उदाहरणार्थ तो न्हावी 
असल्यासन्हा्याचे, कुंभार असल्यास कुंभाराचे, कारागीर असल्यास कारागिराचे, व्यापारी असल्यास व्यापाराचे 
आणि शूद्र असल्यास शुद्राचे काम त्याच्याकडून करवून धेतले जाते. 

या लोकांनी आपल्या चेल्यांवर एक प्रकारचा कर बसविला असून त्यापासून त्यांनी आजपर्यंत लाखो- 
करोडो रुपये फसवणुकीने गोळा केले आहेत आणि आजही करीत आहेत. जो कोणी गादीवर बसतो तो लग्न 
करून गृहस्थाश्रमी बनतो. अंगावर दागदागिने धालतो. जेव्हा एखाद्या शिष्याच्या घरी पाद्यपूजेसाठी तो जातो 
तेव्हा गोकुलिया (गोसावी ) गुरूप्रमाणे हा स्वामीनारायण संप्रदायाचा स्वामीही स्वत:बरोबरच आपली बायको, 
मुले, सुना यांच्यसाठीही भेटी गोळा करतो. हे लोक स्वत:ला 'सत्संगी' म्हणवितात आणि इतरांना 'कुसंगी* 
म्हणतात. आपल्या खेरीज दुसरा कोणी कितीही उत्तम, धार्मिक, विद्वान असला तरी ते त्याला मान देत नाहीत 
अथवा त्याची सेवा करीत नाहीत. कारण इतर पंथांच्या लोकांची सेवा करणे हे पाप आहे असे ते समजतात. 
समाजात वावरताना या पंथाचे साधू ्ररियांचे तोंड देखील पाहत नाहीत. परंतु लपूनछपून ते काय काय करतात 
याची माहिती लोकांना फारशी नसते. अधून-मधून या साधूंच्या व्यभिचाराच्या परस्रीगमनाच्या गोष्टी कानांवर 
ग्ेत असतात. त्यांच्यापैकी जे मोठे असतात ते मेल्यानंतर त्यांना गुप्त विहिरीत फेकून देतात आणि असे जाहीर 


सत्यार्थ प्रकाश ड्जेरे महर्षि दयानंद सरस्वती 


करतात की, “अमुक महाराज सदेह वैकुंठाला गेले. सहजानंदजी स्वत: येऊन त्यांना घेऊन गेले. | 
खूप विनवणी केली की, “स्वामीजी, आमच्या महाराजांना तुम्ही नेऊ नका. कारण ते महात्मा आहेत. ते येथे 
राहेण्यात लोकांचे कल्याण आहे.” परंतु सहजानंदांनी सांगितले की, “नाही ! आता यांची वैकुंठात फार 
आवश्यकता आहे म्हणून आम्ही त्यांना धेऊन जात आहोत.” आम्ही प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनी सहजानंद्जींना 
त्यांच्या विमानासह पाहिले आणि आमच्या मरणोन्मुख गुरूंना त्या विमानात बसवून दिले. ते त्यांना विमानातून 
वरेऊन गेले आणि जाता-जाता पुष्पवृष्टी करीत गेले." 

जेव्हा एखादा साधू आजारी पडतो आणि तो जगण्याची आशा नमते तेव्हा तो सांगतो की, "मी उद्या रात्री 
वैकुंठाला जाणार आहे.'' असे म्हणतात की ठरलेल्या रात्री तो साधू न मरता नुसताच बेशुद्ध झाला तर त्याचे 
चेले त्याला विहिरीत फेकून देतात. कारण त्या रात्री त्याला फेकून दिले नाही तर त्याचे भविष्य खोटे ठरते. 
म्हणून ते असले कृत्य करीत असावेत. वाचप्रमाणे जेव्हा गोकुलिया गोसावी मरतो तेव्हा त्याचे चेले असे 
सांगतात की, “गुसाईजी लीला विस्तार करूनगेले.'” 

गोसावी व स्वामीनारायणवाले या दोघांचा उपदेश करण्याचा मंत्र एकच आहे. “श्रीकृष्ण: शरणं मम'' 
याचा अर्थ मी श्रीकृष्णाला शरण जातो, असा आहे. परंतु त्याचा अर्ध श्रीकृष्णाने मला शरण यावे किंवा 
श्रीकृष्ण मला शरण येतो असाही होऊ शकतो. हे सारे पंथ व संप्रदाय विद्याविहीन, निर्बुद्ध लोकांनी स्थापन 
केले असल्यामुळे ते वाटेल तशी शास्रविरुद्ध वाक्यरचना करतात. कारण त्यांना कारण त्यांना विद्याच्या 


नियमांची माहिती नसेल. 
माध्यमत-समीक्षा 

(प्रश्न) माध्व संप्रदाय तर चांगला आहेना? 

(उत्तर) जसे इतर संप्रदाय आहेत तसाच हा माध्व संप्रदायही आहे. कारणं त्या पंथाचे अनुयाीही 
चक्रांकित (चिहित) म्हणजे टिळे, माळा करणारे असतात. त्यांच्यामध्ये एवढाच फरक आहे की, रामानुज 
पंधाचे लोक आयुष्यात एकदाच चक्रांकित होतात म्हणजे कपाळावर वगैरे छाप भारून घेतात. तर माध्व लोक 
वर्षातून एकदा असे वारंवार चक्रांकित होत असतात. रामानुजीय चक्रांकित कपाळावर पिवळीरेध ओढतात तर 
माध्व काळी रेघ ओढतात. एका माध्व पंडिताशी एका महात्म्याचा खालील प्रमाणे शास्त्रार्थ झाला होता :- 

(महात्मा) तुम्ही ही काळी रेध आणि टिळा कपाळावर का लावला आहे? 

(शास्त्री) हा टिळा लावल्यामुळे आम्ही वैकुंठाला जाऊ, आणि श्रीकृष्णाचे शरीरही सावळ्या रंगाचे होते 
म्हणून आम्ही ही काळीरेघ कपाळावर ओढतो. 

(महात्मा) काळी रेखा आणि टिळा लावल्याने जरतुम्ही वैकुंठाला जात असाल तर सारा चेहश काळा 
करून घेतल्यास तुम्ही कोठे जाल ? वैकुंठाच्याही पलीकडे जाऊन पोहचाल काय ? शिवा श्रीकृष्णाचे सारे 
शरीर काळे होते म्हणून तुम्ही आपले सारे शरीर काळे करून घेतल्यास तुम्ही श्रीकृष्णासारखे व्हाल. 

सारांश, हे माध्वमतही इतर मतांसार्खेच त्याज्य आहे. 

(व्रश्न) लिंगाकितांचा पंध कसा आहे? 

(उत्तर) जसा चक्रांकितांचा तसाच हा लिंगाकितांचा (लिंगावतांचा) संप्रदाय आहे. ज्याप्रमाणे रामानुजीय 





आयवित्तींय मतांचे खंडन-संडन ड्ड्ड अकरावासमुल्लास 








| माध्वमतवाले चक्रमुद्रांनी स्वत:ला डागून घेतात त्याप्रमाणे हे लिंगायत लोक लिंगाकृती मुद्रांनी स्वत:ला 
डागून घेतात. ते महादेवा खेरीज इतर कोणाची भक्ती करीत नाहीत. या लोकांचे वैशिष्ट्य असे की, ते 
पाषाणाचे एक शिवलिंग सोन्यात अथवा चांदीत मढवून गळ्यात लटकावतात. साधे पाणी प्यायचे असले तरी 
ते त्या लिंगाला दाखवून पितात. त्यांचा मंत्रही शेवाच्या मंत्रासारखाच असतो. 
ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज यांची-समीक्षा 

(पश्न) ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज हे तरी चांगले आहेत की नाहीत ? 

(उत्तर) त्यांच्या काही गोष्टी चांगल्या व पुष्कळशा वाईट आहेत. 

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज हे सवांत चांगले आहेत. कारण त्यांचे नियम फार चांगले आहेत, 

(उत्तर) त्यांचे नियम सर्वांशाने चांगले नाहीत. कारण वेदविद्याविहीन लोकांची कल्पना पूर्णपणे सत्य 
कशी असू शकेल ? ब्राह्मसमाज व प्रार्धनासमाज यांच्यामुळे ख्रिस्ती पंथात जाणारी काही माणसे बाटली 
नाहीत; आणि त्यांनी मूर्तिपूजेचे प्रस्थ थोडेफार कमी केले. इतर ग्रंथांच्या भ्रमजाळातून काही धोड्या लोकांना 
त्यांनी वाचविले. यांसारख्या त्यांच्या काही गोष्टी चांगल्या आहेत. परंतु, 

(१) या लोकांमध्ये स्वदेशभक्ती फार कमी आहे. त्यांनी ख्रिस्ती लोकांचे पुष्कळसे आचार विचार 
आत्मसात केले आहेत. खाणे-पिणे आणि विवाह इत्यादिकांचे नियमही त्यांनी बदलले आहेत. 

(२) आपल्या देशाची प्रशंसा करणे व पूर्वजांचा मोठेपणा सांगणे या गोष्टी तर दूरच राहिल्या, उलट ते 
त्यांची यथेच्छ निंदा करतात. आपल्या व्याख्यानांमध्ये हे लोक खिस्ती, इंग्रज वौरे लोकांची तोंड भरून स्तुती 
करतात. ब्रह्मादी महर्षिचे ते गाव देखील घेत नाहीत. उलट ते असे सांगत असतात की, "जगामध्ये इंग्रजांसारखे 
विद्वान इतरत्र कोठेही झाले नाहीत व आर्यावित्तांतील लोक अनादी काळापासून अडाणीच राहिले आहेत; 
त्यांची उन्नती कधीच झाली नाही.” 

(३) बेद व शास्त्रे यांचा सन्मान करणे दूरच राहिले उलट त्यांची भरपूर निंदा ते करतात. ब्राह्मसमाजाच्या 
उद्दिष्टांची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेत साधुसंतांची जी नावे दिली आहेत त्यांत येशू, मोझेस, मुहम्मद, मानक व 
चैतन्य यांचाच उल्लेख आहे. त्यात कोणत्याही क्रपीचे अधवा महींचे नाव नाही. यावरून ज्यांची नावे त्यांनी 
उद्धत केली आहेत त्यांच्या मतोसारखीच या लोकांची मते असणार हे उघड आहे. आता तुम्हीच विचार करा. हे 
लोक देशात जन्मले आहेत. याच देशाचे अन्न खातात व पाणी पितात. त्याच अन्न-पाण्यावर ते लहानचे मोठे 
झाले. अशा स्थितीत आपले आई-बाप व पूर्वज यांचा मार्ग सोडून परकीयांच्या मताकडे युकणे, व्राह्मसमाजी 
वप्रार्धगासमाजी लोकांनी एतद्देशीय संस्कृत विद्या न शिकता स्वत:ला विद्वान समजणे, इंग्रजी शिकून पांडित्याच्या 
अहंकाराने झटपट एक नवा पंध सुरू करण्यास प्रवृत्त होणे, या सगळ्या गोष्टी मानव-जातीला स्थिर व उन्नत 
बनविण्यास कशा साह्यभूत होतील ? 

(४) इंग्रज, यवन, अंत्यज यांच्याबरोबर कसलाही भेदभाव न बाळगता हे लोक खाणेपिणे करतात. 
त्यांची अशी समजूत झालेली दिसते की, खाण्यापिण्यातील बंधने ब जातिभेद मोडल्याने आपली व आपल्या 
देशाची सुधारणा होईल. परंतु असल्या गोष्टींनी सुधारणा होण्याऐवजी उलट बिघाडच होत असतो. 

(५) (प्रश्न) जातिभेद ईश्वरकृत आहे की मनुष्यकृत ? 


सत्यार्थ प्रकाश ३३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(उत्तर) तो इश्ररकृत आहे, ममुष्यकृत नाही. 

(प्रश्न) कोणते जातिभेद ईश्रस्कृत आहेत ? 

(उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलचर इत्यादी जाती ईश्वराने निर्मिलेल्या आहेत. पशूंमध्ये गाई, | 
हत्ती वगैरे जाती आहेत. वृक्षांमध्ये पिंपळ, वड, आंबा वगैरे जाती आहेत. पक्षांमध्ये हंस, कावळा, बगळा वगैरे 
जाती आहेत. जलचरांमध्ये मासे, मगरी वगैरे जातिभेद आहेत. माणसांमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अंत्यज 
हे जातिभेद ईश्वरकृत नाहीत. वर्णांश्रमव्यवस्थेच्या संदर्भात आम्ही यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे गुण-कर्म- 
स्वभावानुसार वर्णव्यवस्था मानणे आवश्यक आहे. ती जन्मानुसार समजणे चूक आहे. म्हणून ती मनुष्यकृत 
आहे, असे म्हणावे लागते. माणसाच्या गुणकर्मस्वभावानुसार त्याला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदी वर्णांची 
परीक्षा घेऊन त्या-त्या वर्णात टाकणे हे राजाचे व विद्वानांचे काम आहे, भोजनभेदमात्र ईश्ररकृत व ममुष्यकृत 
आहेत. सिंह, वाघ हे मांसाहारी प्राणी आहेत तर गाय, म्हैस, जंगली रेडा, हत्ती हे प्राणी गवत व झाडपाला. 
खाणारे शाकाहारी प्राणी आहेत. हा भोजनभेद ईश्वरकृत आहे. तर देशकाल वस्तुस्थिती प्रमाणे केला जाणारा 
भोजनभेद हा मनुष्यकृत आहे. 

(प्रश्न) असे पाहा ! युरोपीय लोक बूट, कोट, पाटलोण घालतात आणि हॉटेलात सर्वांबरोबर खातात, 
म्हणूनच त्यांची सारखी प्रगती होत असते, 

(उत्तर) हे तुमचे म्हणणे चूक आहे. कारण मुसलमान व अंत्यज सर्वांच्या हातचे खातात. तरीही त्यांची 
उन्नती का होत नाही ? युरोपीय लोकांमध्ये बालविवाह होत नाहीत. मुले व मुली शिक्षण घेऊन मुशिक्षिते 
बनतात. त्यांच्यात स्वयंवराची प्रथा आहे. भोंदू लोकांच्या उपदेशाकडे ते लक्ष देत नाहीत. ते चांगले सुशिक्षित 
असल्यामुळे कुणाच्याही पाखंडाच्या जाळ्यात अडकत नाहीत. ते जे काही करतात ते आपसात विचार विनिमय 
करून, सभेमध्ये निर्णय घेऊन करतात. आपल्या देशाच्या व वंशाच्या उन्नतीसाठी ते तनमनधन अर्पण करतात. 
आळस झटकून उद्योग करतात. 

पाहा ना! ते लोक आपल्या देशात बनविलेल्या बुटांना कार्यालयात व न्यायालयात जाऊ देतात परंतु 
इथल्या देशी पादग्ाणांना तेथे प्रवेश करू देत नाहीत. यावरूनच लक्षात घ्या की, ते लोक आपल्या देशात तयार 
झालेल्या पादग्राणांचीही केवढी प्रतिष्ठा ठेवतात. तेवढी प्रतिष्ठा ते इतर देशातल्या माणसांचीही ठेवीत नाहीत. 
तुम्हीच विचार करा. या देशात युरोपीय लोक आल्याला शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. तरी देखील 
ते आपल्या देशात जसे जाड कपडे वापरीत असत तसेच येथेही वापरतात. आपले स्वदेशी रीतिरिवाज त्यांनी 
मुळीच सोडलेले नाहीत. परंतु तुमच्यापैकी अनेक लोकांनी त्यांचे अनुकरण केले. यावरूनच तुम्ही निबुंद्ध व ते 
बुद्धिमान ठरतात. अनुकरण करणे हे शहाण्याचे काम नव्हे. या युरोपीय लोकांना जे काम सोपविले जाते ते 
यथोचितपणे ते पार पाडतात. ते अत्यंत आज्ञाधारक असतात. आपल्या स्वत:च्या देशबांधवांना व्यापार 
बगेरेमध्ये ते मदत करतात. इत्यादी गुणांमुळे आणि सत्कृत्ये केल्यामुळे त्यांची उन्नती हात असते. बूट, कोट, 
पाटलोण, हॉटेलात खाणे-पिणे इत्यादी सामान्य व वाईट गोष्टी केल्यामुळे त्यांची ही प्रगती झालेली नाही. 
शिवाय त्यांच्यात जातिभेदही आहे. जेव्हा एखादा युरोपियन, तो कितीही मोठ्या हुद्यावर आणि प्रतिष्ठित 


आयवितत्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३३६ अकरावासमुल्लास 








| तरी, दुसऱ्या देशातल्या अथवा संप्रदायातल्या मुलीशी लम करतो अथवा एखादी युरोपीय मुलगी इतर 
देशातल्या तरुणाशी लम करते तेव्हा ताबडतोब त्यांच्याशी असलेले संबंध त्यांचे जातबांधव तोडून टाकतात. 
._ त्यांना सार्वजनिक कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले जात नाही. त्यांच्याबरोबर एका टेबलावर बसून इतर लोक जेवण 
20. करीत नाहीत. आणि त्यांच्या मुलाबाळांशी रोटी-बेटी व्यवहार करीत नाहीत. हा जातिभेद नव्हे तर काय ? 
| असेहे युरोपीव लोक तुमच्या सारख्या साध्याभोळ्या लोकांना असे खोटेच सांगतात की, आमच्यात जातिभेद 
नाही. तुम्ही सर्व मूर्ख असल्यामुळे त्यांचे म्हणणे खरे मानता. म्हणून आमचे तुम्हाला असे सांगणे आहे की, जे 
काही करायचे असेल ते नीट विचार करून करावे. म्हणजे पुन: पश्चाताप करण्याची पाळी येत नाही. 

असे पाहा ! वैद्य व औषध यांची आवश्यकता रोगी माणसाला असते. निरोगी माणसाला ती नसते. 
विद्यावान हा निरोगी आणि अबिद्यावान हा रोगट असतो. त्या रोगापासून त्याची सुटका सत्य विद्या आणि सत्य 
उपदेश हे करतात. अविदयेमुळे त्यांना असा रोग जडला आहे की, खाण्यापिण्यामध्येच धर्म साठविलेला असून 
त्याचे नियम न पाळल्यास तो जातो असे ते समजतात. जेव्हा कोणी खाण्यापिण्याच्या बाबतीत दृढ नियमांचे 
पालन करीत नाही असे त्यांना दिसते तेव्हा तो धर्मभ्रष्ट झाला आहे असे ते समजतात व इतरांना तसे सांगत 
सुटतात. अशा लोकांचे बोलणे आपण ऐकू नये, त्यांच्याजवळ बसू नये व त्यांना आपल्याजवळ बसू देऊ नये. 

आता असे सांगा की, तुमची विद्या स्वार्धासाठी आहे की, परमार्थासाठी ? जेव्हा तुमच्या विद्येमुळे 
अज्ञजनांचा फायदा होतो तेव्हा तुमची विद्या परमार्थासाठी आहे, असे म्हणता येते. तुम्ही म्हणाल की, ''आम्ही 
त्यांना ज्ञान देऊ इच्छितो पण ते धेतच नाहीत. मग आम्ही काय करावे ?'' तर यात तुमचाच दोष आहे. त्यांचा 
नाही. कारण तुम्ही स्वत:चे आचरण उत्तम ठेवले असते तर तुमच्यावर प्रेम करून ते उपकृत झाले असते. 
याचा अर्ध असा की, तुम्ही हजारो लोकांच्या कल्याणाची पर्वा न करता आपलेच हित पाहिले. हा तुमचा 
मोठा अपराध आहे. कारण परोपकार करणे हा धर्म असून परहानी करणे हा अधर्म आहे. म्हणून विद्वानांनी 
यथायोग्य आचरण ठेवून अज्ञानी लोकांसाठी दुःखरूपी सागर तरून जाण्याची नौका बनले पाहिजे. त्यांनी 
मुर्खासारखे वर्तन करू नये; ज्यायोगे अज्ञजनांची व आपली स्वत:ची दिवसेंदिवस उन्नती होत जाईल असे कर्म 
करणे उचित आहे. 

(पश्न) कोणताही ग्रंध ईश्वरप्रणीत अथवा सर्वांशाने सत्य असतो असे आम्ही मानीत नाही. कारण 
माणसाची बुद्धी नि्भ्रात (निर्दोष) असत नाही. म्हणून त्याने रचलेले सगळे ग्रंथ भरांतिपूर्ण (सदोष) असतात. 
म्हणून आम्ही सर्व ग्रंथांतून सत्य ग्रहण करतो आणि असत्य सोडून देता. सत्य हे वेद, बायबल, कुराण यांमध्ये 
अथवा इतर कोणत्याही ग्रंथात असले तरी ते आम्हाला ग्राह्य आहे आणि असत्य हे कोणत्याही ग्रंथातले असले 
तरीते त्याज्य आहे. 

(उत्तर) ज्या तत्त्वांच्या आधारे तुम्ही सत्यग्राही होऊ इच्छिता त्याच तत्त्वाच्या आधारे तुम्ही असत्यग्राही 
ठरता. कारण जर सगळीच माणसे निभ्रांत होऊ शकत नसतील तर तुम्हीही माणूसच असल्यामुळे भ्रांतिपूर्ण 
आहात. भ्रांतिपूर्ण माणसाची वचने सर्वांशाने प्रमाणित किंवा शास्त्रशुद्ध असू शकत नाहीत. त्यामुळे तुमचे 
म्हणणेही विश्वसनीय असणार नाही. म्हणून तुमच्या बोलण्यावरही संपूर्ण विश्वास ठेवता येत नाही. असे 


सत्यार्थप्रकाश ड्ड्छ महर्षिदयानंद सरस्वती 





जं तुमची मते विषयुक्त अन्नासारखी त्याज्य आहेत. म्हणून तुमची व्याख्याने व पुस्तके कोणीही. 
प्रमाणभूत मानता कामा नये. 'चोबेजी (चतुर्वेदी) छब्बेजी (पड्वेदी) बनायला निघाले आणि जवळचे दोन वेद 
घालवू दुबेजी (द्विवेदी) बनले.' (म्हणजे 'इतो भ्र्टस्ततो भ्रष्ट:' अशी तुमची स्थिती ज्ञाली आहे, ) इतर माणसे 
सर्वज्ञ नाहीत त्याप्रमाणे तुम्हीही सर्वज्ञ नाही. कदाचित भ्रमाच्या आहारी जाऊन तुम्ही असत्य ग्रहण करून सत्य 
सोडून देत असाल. म्हणून सर्वज्ञ परमात्म्याची वचनेच आपण अल्पज्ञांनी आधारभूत मानली पाहिजेत. 
वेदांविषयी विवेचन करताना आम्ही (सातव्या अध्यायात) जे काही सांगितले आहे ते तुम्ही अवशय मानले 
पाहिजे. नाही तर 'यतो भ्र्स्ततो भ्र्ट:' अशी तुमची स्थिती होऊन जाईल. सारे सत्य वेदांतून मिळते. त्यांत 
काहीही असत्य नाही. म्हणून त्यांचे ग्रहण करण्याच्या बाबतीत शंका बाळगणे म्हणजे स्वत:चे व इतरांचे 
नुकसान करून घेणे होय. याच गोष्टीमुळे आर्यावर्त्तातील लोक तुम्हांला आपले समजत नाहीत आणि तुम्ही 
आयांव्ताच्या उन्नतीला कारणीभूत होऊ शकत नाही. कारण तुम्ही ख्रिश्चन, मुसलमान वगेरे परपंधियांच्या 
दारात जाऊन तत्त्वांची भौक मागता. या मार्गाने आपण आपले व इतरांचे कल्याण करू असे तुम्हाला वाटते. 
पण ते शकय नाही. एका मातापित्याने जगातल्या सगळ्या मुलांचे पालन पोषण करण्याचा आव आणण्यासारखे 
हे आहे. सर्व मुलांचे पालनपोषण करणे त्यांना अशक्य असते. परंतु त्या प्रयत्लात ते स्वत:च्या मुलांचा 
नाश करून टाकतात. तुम्हा लोकांचे वर्तन हे असे आहे. वेदादी सत्य शाख्रांना मान्यता दिल्याखेरीज तुम्ही 
आपल्या वचनांची सत्यता व असत्यता यांची पारख करु शकणार नाही आणि आर्यावत्तांची उन्नतीही कधी 
करू शकणार नाही, 

या देशाला रोग झालेला आहे, त्याचे औषध तुमच्याजवळ नाही, युरोपीय लोक तुमची पर्वा करीत 
नाहीत; आणि आर्यावत्तांतील लोक तुम्हाला परमतानुयायी समजतात. आजवर जे झाले ते झाले. आता तरी 
तुम्ही आपली चूक ओळखून वेद व इतर सत्य शाख्रे यांच्या साह्याने देशोन्नतीच्या कामात सहभागी व्हा. त्यातच 
सवांचे कल्याण आहे. तुम्ही असे म्हणता की, सारे सत्य परमेश्चरादवरे प्रकट होते. तर मग करषींच्या आत्म्यांमध्ये 
परमेश्वराच्या प्रेरणेने प्रकट झालेले सत्यार्थाचे ज्ञान देण्याऱ्या वेदांना तुम्ही का प्रमाणभूत मानीत नाही ? हां ! 
तुम्ही वेदांचे अध्ययन केलेले नाही आणि ते करू इच्छित नाही, हेच त्याचे कारण आहे. अशा स्थितीत तुम्हाला 
वेदांचे ज्ञान कसे प्राप्त होणार ? 

(६) ख्रिश्चन, मुसलमान वरे लोकांप्रमाणे तुम्हीही असे मानता की हे जग उपादान कारणाशिवाय उत्पन्न 
झञाले आहे आणि जीवाचीही उत्पत्ती करण्यात आली आहे. कारणाशिवाय कार्य होणे हे सर्वधैव अशक्य असते. 
आणि उत्पन्न झालेल्या वस्तूंचा नाश अटळ असतो. या ग्रंथाच्या सातव्या व आठव्या प्रकरणात सृष्टीची उत्पत्ती 
आणि जीव व ईश्वर यांच्या संबंधी आम्ही विवेचन केलेले आहे. 

(७) पश्चाताप ब ईश्वराची प्रार्थना यांच्या योगाने पापे नाहीशी होतात, असे जे तुम्ही मानता तीही तुमची 
चूक आहे. या समजुतीमुळेच जगात खूप पापे वाढली आहेत; पौराणिक लोक वौर्धयात्रेने, जैन लोक नमोकार 
मंत्राचा जप व तीर्थयात्रा यांच्या योगाने ख्रिस्ती लोक येशूवर श्रद्धा ठेवल्याने व मुसलमान लोक 'तोबा' (पश्चाताप) 
केल्याने पापाची फळे भोगावी न लागता पापे नष्ट होतात असे मानतात. या समजुतीमुळे पापाची भीती नाहीशी 





आयाविर्चाय मतांचे खंडन-मंडन डड अकरावासमुल्लास 





| उलट पापे करण्याची वृत्ती खूप वाढली आहे. या बोबतीतं ब्राह्य'व प्रार्धनासमाजी लोकही 
पौराणिकांसारखेच आहेत. तुम्ही वेदांचे वाचन वा श्रवण केले असते तर पापपुण्याची फळे भोगल्याशिवाय 
त्यांचा नाश होत नाही हे तुमच्या लक्षात आले असते आणि तुम्हाला पाप करण्याची भीती वाटली असती व 
संदैव धर्माच्या मार्गावरून तुम्ही चालत राहिला असता. पाप किंवा पुण्य भोगल्याशिवाय त्याची निवृत्ती होते 
। असे मामले तर परमेश्वर अन्याव करणारा ठरतो. 

जीवाच्या उन्नतीला काही अंत नाही असे तुम्ही मानता. पण ती गोष्ट अशक्य आहे. जीव मर्योदायुक्त 
(ससीम) असून त्याच्या गुणकर्मस्वभावाचे फळही मर्यादायुक्त असणे अनिवार्य आहे, 

(प्रश्न) परमेश्वर दयाळू आहे. तो परिमित कर्मांचे फळ अपरिमित (अनंत) देईल. 

(उत्तर) परमेश्वर तसे करील तर त्याचा न्याय नष्ट होईल; आणि सत्कृत्ये करण्याची धडपडही कोणी 
करणार नाही. कारण थोड्याशा सत्कर्माचे अनंत फळ परमेश्वर देईल आणि पश्चाताप व प्रार्थना यांच्या योगाने 
कितीही पापे असली तरीही ती नष्ट होंतील अशी समजूत पसरल्यास धर्माची हानी व पापकर्मांची वृद्धी होते. 

(पश्न) आम्ही असे मागतो की स्वाभाविक (सहजप्रवृतत) ज्ञा हे वेदांच्या ज्ञानाहू श्रेष्ठ असते. नैमित्तिक 
ज्ञानाला काही महत्त्व नसते. कारण परमेश्वराने दिलेले स्वाभाविक ज्ञान आमच्यामध्ये नसते तर आम्ही वेदांचे 
अध्ययन व अध्यापन केसे केले असते ? म्हणून आमचे मत फार चांगले आहे. 

(उत्तर) हे तुमचे म्हणणे निर्थक आहे. कारण जे ज्ञान कोणीतरी दिलेले असते ते स्वाभाविक नसते. जे 
ज्ञान सहजप्रवृत्त असते ते स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक असते. ते वाढतही नाही अथवा कमीही होत नाही. त्याच्या 
साह्याने कोणीही उन्नती करू शकत नाही. कारण जंगली माणसांमध्येही स्वाभाविक ज्ञान असते. तरीही ते 
आपली उन्नती करू शकत नाहीत. जे नैमित्तिक ज्ञान असते त्याच्यामुळेच उन्नती होते. असे पाहा, तुम्ही-आम्ही 
जेव्हा बाल्यावस्थेत होतो तेव्हा कर्तव्याकर्तव्य व धर्मांधर्म यासंबंधी आपल्याला काहीच नीट कळत नव्हते, 
जेव्हा आपण विद्वानांकडून ज्ञान ग्रहण केले तेव्हाच आपल्याला कर्तव्याकर्तव्ये व धर्माधर्म कळू लागले म्हणून 
स्वाभाविक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे असे समजणे बरोबर माही. 

(९) तुम्ही मंडळी पूर्वजन्म व पुसर्जन्म मानीत नाही. ही गोष्टतुम्ही खिस्ती व मुसलमान लोकांकडून धेतली 
असावी. पुनर्जत्माविषयीचे विवेचन यापूर्वी येऊन गेले आहे, ते पाहावे. तरी पण एवढे समजून घ्या की जीव हा 
शाश्रत व नित्य आहे, आणि त्यांची कर्मेही प्रवाहरूणाने नित्य आहेत. कर्म आणि कर्मवान (कर्ता) यांचा नित्य 
संबंध असतो. जीव कोणतेही कर्म न करता (मागील जन्मी ) स्कामरेकडा बसून राहिला होता किंवा (पुढीलजन्मी) 
राहील काय ? तुम्ही तर परमेक्षरालाही कर्मरहित म्हणजे रिकामटेकडा मानता. पूर्वजन्म न मानल्यास परमेश्वराला 
कृतहानि व अकृत अभ्यागम (न केलेल्या कर्मांचे फळ मिळणे), नैघृण्य (निर्दयता) व वैषम्य (विषमता, 
अनौचित्य) हे दोष लागतात. कारण पुनर्जन्म नसेल तर जीवाला पापपुण्याची बरीवाईट फळे कशी भोगता 
येतील ? जीव दुसऱ्याला जेसुख, दुःख, हानि, लाभ देतो त्याप्रमाणे त्याची फळे पुन: जन्म घेतल्याखेरीज त्याला 
भोगता येत नाहीत. तसेच, पूर्वजन्मात केलेल्या पापपुण्यांची फळे सुखदुःखाच्या रूपाने या जन्मात भोगावयाची 
असतत. ती गोष्ट पुनर्जन्माखेरीज कशो शकय होईल ? मागील जन्मातील पापपुण्यानुसार या जन्मात सुखदु:खे 





सत्यार्थप्रकाश ३३९ महर्षिदयानंद सरस्वती 


भोगावी लागली नाहीत तर परमेश्वर अन्याय करणारा ठरल. तसेच, ी 
पुढील जन्म मिळणार नसेल तर ती कर्मे निष्फळ ठरतील. म्हणून पुनर्जन्मावर विश्वास न ठेवण्याचे तुमचे मत 
बरोबर नाही. 

(१०) एका इंश्रराखेरीज दिव्य गुण असणाऱ्या पदार्थांना व बिद्वानांनाही देव न मानणे योग्य नाही. कारण 
परमेश्वराला तुम्ही महादेव म्हणजे सर्व देवांचा देव असे म्हणता. जर इतर देव नसते तर त्याला हे नाव कसे प्राप्त 
झाले असते? 

(११) अमिहोत्रादी परोपकारी कर्मांना कर्तव्य न मानणे बरोबर नाही. 

(१२) क्र्षींनी व महषींनी केलेले ठपकार न स्मरता येशूच्या पाया पडणे चांगले नव्हे. 

(१३) सर्व विद्यांचे मूळ कारण वेदरूपी विद्या हे आहे. तिच्या मदतीखेरीज इतर कार्य विद्या अस्तित्वात 
आल्या असे समजणे हा केवळ भ्रम आहे. 

(१४) जानवे व शेंडी ही विद्येची चि्ठे आहेत. त्यांचा त्याग करून मुसलमान व ख्रिस्ती लोकांसारखे 
बनणे हे निरर्थक आहे. तुम्ही कोट-पाटलोण धालता आणि आपल्याला बिल्ले लावून मिरविता यावे अशी 
इच्छा बाळगता. तर तुम्हाला जानवे वगेरेचे फार ओझे वाटले काय ? 

(१५) आर्यावत्तांमध्ये जुन्या काळी ब्रह्मापासून आजपयंत पुष्कळ विद्वान्‌ होऊन गेले आहेत. त्यांची 
प्रशंसा न कता युरोपीय लोकांचीच भरमसाट स्तुती करीत राहणे हा पक्षपात व खुशामतखोरपणा नव्हे काय ? 

(१६) बीजांकुरप्रमाणे जड (अचेतन) व चेतन यांच्या संयोगाने जीवोत्पत्ती होते असे मानणे, ठत्पत्तीपूर्वी 
जीवतत्त्व नव्हते असे मानणे आणि उत्पन्न होणाऱ्या वस्तूचा नाश होतो असे न मानणे हे पूर्वपार विरुद्ध आहे. 
उत्पत्तीच्या आधी जड (अचेतन) व चेतन वस्तू नव्हती तर जीव कोठून आला ? संयोग कोणाचा झाला ? जड 
(अचेतन) व चेतन हे सनातन आहेत असे तुम्ही मानीत असाल तर ते बरोबर आहे. परंत सषटीच्या उतप्तीपूर्वी 
ईश्षराखेरीज दुसरे कोणतेच तत्त्व अस्तित्वात नव्हते असे जे तुम्ही समजता ते मात्र निखालस चूक आहे. “म्हणून 
या देशाची उच्नती व्हाबी असे तुम्हाला बाटत असेल तर तुम्ही 'आर्यसमाजा'शी सहकार्य करुन त्याच्या 
उद्दिष्नुसार आचरण करण्यास सुरुवात करा. नाहीतर तुम्ही काहीही करू शकणार नाही. ज्या देशातील 
पदाथांनी तुमची-आमची शरीरे बनली आहेत, आज त्यांचे पालनपोषण होत आहे व यापुढे होणार आहे 
त्यांची आपण सरबंजण मिळून तनमनधनाने व प्रेमाने उत्नती करूया. आर्यावत्तांची उन्नती करण्यास 


सु रन्कनन लस 'काम असते. ते एकट्या दुकट्याचे काम नसते.'” 

(बच) तुम्ही तर सगळ्यांचे खंडन करण्याचाच सपाटा लावला आहे; परंतुत्यांच्या हीने सगळेच पंध 
चांगले आहेत. म्हणून कोणाचेही खंडन करू नये. तुम्ही त्यांचे खंडन करता खरे; परंतु तुम्ही तरी त्यांच्या पेक्षा 
वेगळे असे काय सांगता ? आणि जरी तुम्ही काही सांगत असला तरी तुमच्या तोडीचा किंवा तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ 
असा एचादा पुरुष नव्हता काय ? आज नाही काय ? अशी धर्मेंड बाळगणे तुम्हाला शोभत नाही. कारण 





आयवित्तींय मतांचे खंडन-मंडन ३४० अकरावासमुल्लास 








| एकाहून एक वरचढ, तुल्य आणि कमी प्रतीचे असे अनेकग्रकारचे लोक आहेत. म्हणून 
कोणीही घमेंड करणे योग्य नाही. 

(उत्तर) धर्म सवांचा एकच असतो की अनेक ? जर अनेक असतील तर ते एकमेकांच्या विरुद्ध असतात 
की अविकुद्ध ? जर ते एकमेकांच्या विरुद्ध असतील तर एकाशिवाय दुसरा धर्म असू शकत नाही आणि ते 
एकमेकांच्या अविरुद्ध असतील तर वेगवेगळे धर्म असणे व्यर्ध आहे. म्हणून सर्व मानव जातीच्या दृष्टीने धर्म 
एकच आहे व अधर्मही एकच आहे. अनेक धर्म व अधर्म नाहीत. इतरांहून आमचा जो वेगळेपणा आहे तो हाच 
होय. एखाद्या राजाने सर्व संप्रदायांचे उपदेश एकत्र केले तर ते हजाराहून कमी भरणार नाहीत. परंतु त्या सर्वांची 
चार प्रमुख भागांत विभागणी केल्यास जगात चारच पंध प्रमुख असल्याचे आढळून येते. ते असे : पुरानी 
(पौराणिक), किरानी (श्विस्ती), जैनी (जैन व बौद्ध), व कुरानी (मुसलमानी) या चार पंथात सगळे संप्रदाय 
येऊन जातात. एखाद्या राजाने या सवांचे संमेलन भरवून जिज्ञासू वृत्तीने प्रथम वाममार्गी इसमाला विचारले की, 
*हे महाराज | मी आजपर्यंत कोणालाही गुरू बनविलेले नाही अथवा कोणताही धर्म स्वीकारलेला नाही, तुम्ही 
मला असे सांगा की, सर्व धर्मांमध्ये उत्तम धर्म कोणता आहे ? मी कोणता धर्म स्वीकारावा ?" 

(बाममार्गी) आमचा धर्म सर्वोत्तम आहे. 

(जिज्ञासू) मग हे उरलेले नऊशे नव्याण्णव धर्म कसे आहेत ? 

(बाममार्गी) ते सर्व खोटे आणि नरकाला नेणारे आहेत. कारण *“कौलत्परतरं नहि” या 
वचनाप्रमाणे आमच्या वाममार्गाहून श्रेष्ठ असा दुसरा कोणताही धर्म नाही. 

(जिज्ञासू) तुमचा धर्म काय आहे? 

(बाममार्गी) देवी भगवतीवर श्रद्धा ठेवणे, मद्यमांसादि पंच मकारांचे सेवन करणे, आणि रुद्रवामल वगैरे 
चौसष्ट तंत्रांथांना प्रमाण मानणे, वगैरे. तुला मुक्तीची इच्छा असेल तर तू आमचा चेला होऊन जा. 

(जिज्ञासू) ठीक आहे. तरी पण इतर महात्म्यांचे दर्शन घेऊन त्यांच्या धर्माविषयी प्रधम चौकशी करतो 
आणि मगज्या धर्मावर माझी श्रद्धा बसेल व प्रीती डेल त्याचा चेला बनेन. 

(बाममार्गी) अर, तू असा भ्रमात का पडला आहेस ? ते लोक तुला भुलवून आपल्या जाळ्यात 
अडकवतील. इतर कोणाकडे मुळीच जाऊ नकोस. आम्हालाच शरण ये. नाहीतर पस्तावशील. पाहा ! आमच्या 
पंधात भोग व मोक्ष दोन्ही आहेत. 

(जिज्ञासू) ठीक आहे. तरीपण इतरांकडे जाऊन चौकशी करतो. 

त्याप्रमाणे जिज्ञासू शैवांकडे गेला. तेथेही त्याला असेच उत्तर मिळाले. त्यांत त्यांनी विशेष असे सांगितले 
की, शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण व लिंगार्चन यांखेरीज मुक्ती कधीच मिळत नाही. तेव्हा त्यांना तेथेच सोडून तो 
नववेदांती गृहस्थांकडे गेला. 

(जिज्ञासू) महाराज, तुमचा धर्म काय आहे? 

(बेदांती) आम्ही धर्म-अधर्म जाणत नाही. आम्हीच साक्षात ब्रह्म आहोत. आमच्यामध्ये धर्म-अधर्म 
कोठून असणार ? हे सारे जग मिथ्या आहे. तुला ज्ञानी व शुद्ध व्हायचे असेल तर तृ स्वत:ला ब्रह्म मान व 
जीवभावना सोडून दे. तू नित्यमुक्त होऊन जाशील. 


सत्यार्थ प्रकाश श्र महर्षि दयानंद सरस्वती 





ड् तुम्ही ब्रह्म व नित्वमुक्त आहात असे म्हणता. तर ब्रह्माचे गुण, कर्म, स्वभाव तुमच्यामध्येक 
नाहीत ? आणि तुम्ही या शरीरात का बद्ध आहात? 
(बेदांती) तुला शरीर दिसते म्हणून तृ भ्रमात आहेस. आम्हाला ब्रह्माशिवाय काहीही दिसत माही. 
(जिज्ञासू) तुम्ही पाहणारे कोण, आणि तुम्ही कोणाला पाहता? 

(बेदांती) पाहणारे ब्रह्म असून ब्रह्माला ब्रह्म पाहते. 

(जिज्ञासू) म्हणजे दोन ब्रह्मे आहेत काव ? 

(बेदांती) नाही. ब्रह्म स्वत:लाच पाहते. 

(जिज्ञासू) कोणी आपल्या स्वत:च्या खांद्यावर चढू शकतो काव ? तुमचे हे बोलणे म्हणजे वेड्याचे 
बरळणेच आहे. 

तेथून जिज्ञासू जैनांकडे गेला. त्याच्या प्रश्राना त्यांनी तशीच उत्तरे दिली. फरक इतकाच की, ते म्हणाले, 
“"जिणधम्माखेरीज इतर सर्व धर्म खोटे आहेत. जगाचा कर्ता अनादी ईश्वर असा कोणी नाही, जग हे अनादी 
काळापासून जसेच्या तसे राहिले आहे; आणि यापुढेही ते तसेच राहणार आहे. ये, तू आमचा अनुयायी होऊन 
जा. कारण आम्ही सम्यक्‌त्व मानणारे म्हणजे सर्व प्रकारे चांगले आहोत. आम्ही उत्तम गोष्टी मागतो. जैन 
मार्गाखेरीज इतर सर्व मार्ग चुकीचे आहेत.'" 

तेथून तो ख्रिस्ती इसमाकडे गेला. त्या इसमाने वाममार्गी माणसाप्रमाणे त्याच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर दिली. 
आपले वैशिष्ट्य सांगताना तो म्हणाला, "सर्व माणसे पापी आहेत. माणसाच्या स्वत:च्या सामध्यनि पापे नष्ट 
होत नाही. येशूवर श्रद्धा ठेवून पवित्र झाल्याखेरीज माणसाला मुक्ती मिळू शकत नाही. येशुने सर्वांसाठी 
प्रायश्चित करण्याकरिता आपले प्राण दिले आणि दयेचा प्रकाश दाखविला. तू आमचाच अनुयावी हो. 
त्याचे बोलणे ऐकल्यावर जिज्ञासू मौलवी साहेबांकडे गेला. त्यांच्याशीही त्याची अशीच प्रश्नोत्तर झाली. 
त्यांनी एवढीच भर घातली की, 'एकमेव खुदा, त्याचा पैगंबर आणि कुराणशरीफ हा धर्मपंथ मान्य केल्याखेरीज 
कुणालाही मुक्ती मिळू शकत माही, जो या धर्माचा स्वीकार करीत नाही तो काफिर असून नरकात जातो. तो ठार 
मारण्याच्याच योग्यतेचा असतो. 

तेथून जिज्ञासू वैष्णवांकडे गेला. तेथेही असाच संवाद झाला. फक्त त्याने एवढे अधिक सांगितले की, 
*आमचा टिळा व छाप पाहून यमराज घाबरतो. जिज्ञासूने मनात विचार केला, 'या माणसाला ढास, माशा, 
पोलिस, चोर, डाकू आणि शत्रू घाबरत नाहीत. तर यमदूत कसे धाबरतौल ?' 
तेथून तो पुढे गेला. सर्वच मतांच्या व पंधाच्या लोकांनी आपापले मत व पंध खरे असल्याचे त्याला 
सांगितले. कोणी म्हणे आमचा कबीर खरा आहे, कोणी म्हणे नानक, कोणी म्हणे दादू तर कोणी म्हणे वल्लभ, 
कोणी सहजानंद तर कोणी माध्व अशा प्रकारे सर्वजण आपापल्या पंथाच्या संस्थापकाला फार मोठा अवतार 
समजतात, असे त्याला आढळून आले. हजार लोकांना विचारल्यावर त्यांच्या परस्पर विरोधी भूमिका त्याच्या 
लक्षात आल्या आणि त्याने असा निर्णय घेतला की, त्यांच्यापैकी कोणीही गुरू करण्यास योग्य नाही. कारण 
एकेक जण कसा खोटा आहे ते सांगणारे नऊशे नव्याण्णव साक्षीदार त्याला भेटले. ज्याप्रमाणे खोटा दुकानदार, 





आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३्४्र अकरावासमुल्लास 





| किंवा भडवा आपापल्या वस्तूची महती गातो आणि इतरांच्या वस्तूंची निंदा करतो तसेच हे सगळे 
मत-पंथवाले आहेत असे त्याला आढळून आले. तेव्हा त्याला उपनिषदाच्या खालील वचनांचे 
स्मरण झाले ;- 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेबाभिगच्छेत । समित्पाणिः श्रोतियं ब्रह्मनिछम्‌ ॥१॥ 
तस्मे स रवाहाततरातकदान ताता नहा्यारुमातिलहच ॥ 
येनाक्षरं पुरुष वेद सत्यं प्रोबाच तां तत्त्वतो ब्रह्मजिद्याम्‌ ॥२॥| पुरक. !।जं. १ मं. (२.!३ 
अर्ध: - सत्यस्वरूप पद्रद्याच्या साक्षात्काराकरिता हातात समिधा घेऊन त्याने श्रोज्िय ब्रह्मनिष्ठ गुरुपाशीच 
जावे. या पाखण्डी लोकांच्या जाळ्यात अडकू नये. ॥!॥ 

त्या विद्वान ब्रज गुरूने ज्ञानार्जनासाठी आलेल्या त्या दर्पादी दोषरहित व शांतस्वभावी, जिज्ञासू शिष्याला 
*“यथार्थ ब्रह्मविद्येचा म्हणजे परमेश्वराच्या गुण, कर्म, स्वभावाचा उपदेश करावा, तसेच ज्या ज्या पद्धतीने तो 
श्रोता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ब'परमेश्वरास जाणेल त्या त्या मार्गाचा उपदेश करावा.'' ॥२॥ 
जेव्हा तो अशा पुरुषाकडे जाऊन म्हणाला, महाराज, या संप्रदायाच्या आपसातील कलहामुळे माझे 
चित्त भ्रांत झाले आहे. कारण यांच्यापैकी एकाचे शिष्यत्व मी पत्करले तर उरलेल्या नऊशे नव्याण्णव लोकांचे 
शत्रुत्व मला पत्करावे लागेल. ज्याचे नऊशे नव्याण्णव शत्रू व एक मित्र असेल त्याला कधीही सुख लाभू 
शकणार नाही. म्हणून माझ्या हिताचा व मला ग्रहण करता येईल असा उपदेश तुम्ही मला कग," 
(आप्तबिद्वान) (खरा उपदेशक) हे सर्व संप्रदाय अविद्याजन्य, विद्याविरोधी आहेत. तू मूर्ख, पामर व 
जंगली लोकांना फसवून, त्यांची दिशाभूल करून, आपल्या जाळ्यात अडकवितात आणि आपला स्वार्ध 
साधतात. ते बिचारे आपल्या मनुष्यजन्माचे फळ गमावून आपला मनुष्यजन्म वाया घालवितात. असे पाहा! हे 
हजार लोक ज्या बाबतीत एकमत होऊ शकतात ते वेदमत ग्राह्य आहे आणि ज्यात परस्रविरोध आहे ते सारे 
काल्पनिक, खोटे, अधर्म व अग्राह्य आहे. 

(जिज्ञासू) याची पारख कशी करायची ? 

(आप्त) तू यांच्याकडे जाऊन त्यांना खालील प्रश्न विचार. त्यांच्या उत्तरंच्या बाबतीत त्या सवांचे एकमत 
असल्याचे तुला आढळून येईल. 

त्याप्रमाणे जिज्ञासू त्या हजार लोकांच्या समुदायाकडे गेला आणि त्यांच्या मधोमध उभा राहून तो त्यांना 
म्हणाला, ''ऐका हो ऐका ! सत्यभाषणामध्ये धर्म आहे की खोटेपणामध्ये ?'' सर्वांनी एका स्वरात सांगितले 
की, "सत्यभाषणात धर्म आहे व असत्यभाषणात अधर्म आहे.'' मग जिज्ञासूने विचारले, ''विद्याध्ययन करणे, 
ब्रह्मचर्याचे पालन करणे, पूर्ण तारुण्यात विवाह करणे, सत्संग, पुरुषार्थ व सत्यव्यवहार करणे इत्यादी गोष्टींमध्ये 
धर्म आहे की विद्या न शिकणे, ब्रह्मचर्याचे पालन न करणे, व्यभिचार, कुसंगती, आळस, असत्य व्यवहार, 
लबाड, कपट, हिंसा, दुसऱ्यांची हानी इत्यादी गोष्टी करण्यामध्ये धर्म आहे ?'' 
सर्वांनी एकमताने सांगितले की, * विद्याध्यवन वगैरे गोट्टीमध्ये धर्म असून विद्या न शिकणे वगेरे गोष्टींत 
अधर्म आहे." 


सत्यार्थ प्रकाश ३४३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





तेव्हा जिज्ञासूने सर्वांना विचारले, अशा प्रकारे वैदिक न आहे तर 
सत्यधर्माची उन्नती व मिथ्या मार्गाचा नाश करण्यास का प्रवृत्त होत नाही ?' यावर ते म्हणाले, “आम्ही तसे 
केले तर मग आम्हाला कोण विचारील ? आमचे चेले आमच्या आज्ञेत राहणार नाहीत. आमचा पोटापाण्याचा 
प्रंदाच नाहीसा होईल. आणि मग आम्ही आज जी चैन करीत आहोत ती आम्हाला करता येणार नाही. म्हणून 
आम्हाला जरी सगळे कळत असले तरी आम्ही आपापल्या पंथाचा व संप्रदायाचा उपदेश व प्रचार करीत राहतो. 
कारण 'रोटी खाई शक्कर्से औरदुनिया ठगिये मक्करसे" म्हणजे जगाला धूततिने फसवून मौजमजा करावी. असे 
पाहा ! जगामध्ये साध्यासुध्या, प्रामाणिक माणसाला कोणी काही देत नाही किंवा विचारीत नाही. जो कोणी 
ढोंगबाजी व धूर्तपणा करतो त्याचीच चैन असते." 

(जिज्ञासू) तुम्ही अशा प्रकारे लबाडी करून लोकांना जे फसवता त्याबद्दल तुमचा रजा तुम्हाला शिक्षा 
का करीत नाही ? 

(पंथबाले) आम्ही राजालाच आमचा चेला बनविले आहे. आम्ही पक्का बंदोबस्त केला आहे. आमच्या 
ताबडीतून कोणी सुटू शकत नाही. 

(जिज्ञासू) तुम्ही कपटाने इतर पंथाच्या लोकांना फसवू त्यांचे नुकसान करता. या बद्दल परमेश्वरासमोर 
तुम्ही काय जाब द्याल ? तुम्ही घोर मरकात पडाल. इहलोकातील धोड्याशा जीवनासाठी एवढा मोठा गुन्हा 
कण्याचे तुम्ही का सोडून देत नाही ? 

(पंथबाले) जेव्हा जे काही होईल तेव्हा पाहता येईल. नरक आणि परमेश्वराची शिक्षा जेव्हा होईल तेव्हा 
होवो. सध्या तर चैन करीत आहोत ना ! लोक आम्हाला स्वखुशीने धनधान्य देतात. आम्ही कोणाकडून 
बळजबरीने काही घेत नाही. मग राजा आम्हाला का शिक्षा करील ? 

(जिज्ञासू) जेव्हा एखादा माणूस लहान मुलांना फूस लावून त्यांच्या जवळचे पैसे वगैरे लुबाडतो तेव्हा 
त्याला शिक्षा होते. तशी शिक्षा तुम्हाला का होऊ नये ? कारण, 

अज्ञो भवति ब्र बाल: पिता भवति मून्त्रदः ॥ ःजु. अ. २ ऱलो. ५३ 

जो ज्ञानरहित म्हणजे अज्ञ असतो तो बालक आणि जो ज्ञान देणारा असतो तो पिता किंवा वृद्ध समजावा. 
जो बुद्धिमान, विद्वान असतो तो तुमच्या जाळ्यात अडकत माही. परंतु बालकांप्रमाणे अज्ञानी असणारे लोक 
तुमच्यावर विश्वास ठेवून फसतात. त्यांना फसविल्याबद्दल तुम्हाला अवश्य शिक्षा झाली पाहिजे. 

(पंथबाले) राजा, प्रजा सगळेंच आमच्या पंथाचे अनुयायी आहेत. मग आम्हाला कोण शिक्षा करणार ? 
जेव्हा आमच्या कृत्यांना शिक्षा देणारे कायदे होतील तेव्हा आम्ही या गोष्टी सोडून दुसरी काही व्यवस्था करु. 

(जिज्ञासू) तुम्ही रिकामटेकडे बसून लोकांच्या संपत्तीवर डल्ला मारता. त्याऐवजी विद्याभ्यास करून 
गृहस्थांच्या मुलामुलींना शिकविण्याचे काम कराल तर तुमचे व गृहस्थांचे कल्याण होईल, 

(पंथबाले) जन्मभर सहजासहजी मिळणारी सुखे आम्ही का सोडावीत ? लहानपणापासून तारुण्यावस्था 
प्राप्त होईपर्यंत विद्याध्ययन करीत राहायचे, नंतर मरेपर्यंत अध्यापन व उपदेश करीत रहायचे, याची आम्हाला 
काय गरज ? आम्हाला तर काहीही काम न करता लाखो रुपये मिळतात. त्यावर आम्ही चैन करतो. ती आम्ही 
कासोडावी? 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन डॅड अकरावा समुल्लास 





रॅ पण त्याचा परिणाम वाईट होतो ना ? पाहा ! तुम्हाला अनेक रोग होतात. तुम्ही फारलवकर 
मरता. शहाणी माणसे तुम्हाला मावे ठेवतात. तरीही कसे समजत नाही ? 

(पंथवाले) अरे बाबा! 

टका धर्मका कर्म टका हि परमं पदम्‌ । 

यस्य गृहे टका नास्ति हा ! टकां टकटकायते ॥१॥ 

आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्यो$सो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

अतस्तं सर्व इच्छन्ति रूप्यं हि गुणबत्तमम्‌ ॥२॥ 

तू अजून बच्चा आहेस, तुला जगाचा व्यवहार कळत नाही. असे पाहा ! टक्‍्क्या ( पैशा) शिवाय धर्म, 
टक्‍क्याशिवाय कर्म आणि टकक्याशिवाव परमपद प्राप्त होत नाही. ज्याच्या घरात टक्का नाही तो हाय टक्का ! हाय 
टक्का असे म्हणत उत्तम पदार्थांकडे टकमका पाहत राहतो. तो मनात म्हणतो की, ''अरेरे! माझ्याजवळ टक्का 
असता तरमी या उत्तम पदार्थांचा उपभोग घेतला असता.'' ॥!॥ कारण सर्व लोक सोळा कलांनी युक्त अदृश्य 
परेश्वराविषयी ऐकतात. परंतु तो कोणाला दिसत नाही. वाउलट सोळा आणे आणि पैसे, कवड्या यांचे अंश 
आपल्यामध्ये समाविष्ट करणारा पोडशकलायुक्त रुपया मात्र सर्वांना दिसतो. तोच साक्षात भगवान आहे. म्हणून 
सर्व लोक रुपये मिळविण्याची इच्छा बाळगतात. कारण सर्व कामना रुपयाच्या साह्याने सफळ होतात. ॥२॥ 

(जिज्ञासू) ठीक आहे. तुमच्या मनातली मळमळ बाहेर आली ते बे झाले. तुम्ही जे हे सारे पाखंड उभे 
केले आहे ते केवळ स्वत:ला सुख मिळावे म्हणून केले आहे. परंतु त्यामुळे जगाचा नाश होतो. कारण 
सत्योपदेशाने जसा जगाचा लाभ होतो तशीच असत्योपदेशाने हानी होते. तुम्हाला पैसाच हवा असेल तर 
नोकरी, व्यापार वगैरे करून तुम्ही पैसा का मिळवीत नाही ? 

(पंथबाले) तसे करण्यामध्ये खूप परिश्रम होतात आणि त्यात नुकसान होण्याचीही शक्‍यता. असते. परंतु 
आपच्या या मोफतच्या धंद्यात मुकसान कधीच होत नाही. नेहमी फक्त फायदाच फायदा होतो. आम्ही पाण्यात 
तुळशीची पाने टाकून लोकांना चरणामत देतो. एखाद्याला चेला बनवून त्याचे मुंडन' करवितो आणि त्याच्या 
गळ्यात रुद्राक्षांची माळ धालतो. एवढे केले की तो चेला जन्मभर पशुवत बनून राहतो. मग तो आमच्यासाठी 
गुरासारखा राबतो. त्याच्याकडून आम्हाला जे हवे असेल ते आम्ही करवून घेऊ शकतो. 

( तुमचे अनुयायी तुम्हाला इतके धन कशासाठी देतात ? 

( 4 ) धर्म साधावा आणि स्वर्गव मोक्ष मिळावा यासाठी. 

(जिज्ञासू) तुम्ही स्वत: मुक्त नाही तुम्हांला मुक्तीचे स्वरूप व साधन माहीत नाही तर तुमची सेवा 
करणाऱ्यांना मुक्ती अथवा मोक्ष कोठून मिळणार ? 

(पंथबाले) त्यांच्या सेवेचे फळ त्यांना इहलोकात मिळते काव ? मुळीच नाही. ते त्यांना मेल्यानंतर 
परलोकात मिळते. हे लोक आमची सेवा करून आम्हाला जे काही देतात ते सारे त्यांना परलोकात परत मिळते. 

(ेज्ञासू) या लोकांनी तुम्हाला दिलेले त्यांना परत मिळत असेल किंवा नसेल. पणते तुम्हा घेणाऱ्यांना 
काय मिळेल ? नरकच मिळेल की इतर काही ? 





सत्यार्थ प्रकाश ३४५ महर्षि दयानंद सरस्वती 














| आम्ही भजन करतो व ् आम्हाला स्वर्गात सुख मिळेल. 

(जिज्ञासू) तुमचे भजन हे पैसा मिळविण्याचे एक साधन आहे. तुम्ही मिळविलेले सगळे धन येथेच राहून 
जाईल आणि ज्या शरीराचे एवढे कोडकौतुक तुम्ही करता ते शरीरही राख होऊन येथेंच राहील. तुम्ही जर 
खरोखरी ईश्रराचे भजन करीत असता तर तुमचा आत्माही पवित्र ज्ञाला असता. 

(पंथबाले) आम्ही अशुद्ध आहोत की काय? 

( तुम्ही आतून अत्यंत गलिच्छ आहात. 

( र! ) ते तुम्हाला कसे कळले? 

ळ&! तुमचे वर्तन आणि व्यवहार यावरून, 

(पंथबाले) महा्म्यांचा व्यवहार हत्तीच्या दातासारखा असतो. ज्याप्रमाणे हत्तीचे दात खाण्याचे वेगळे 
आणि दाखविण्याचे वेगळे असतात त्याप्रमाणे आम्ही आतून पवित्र आहोत आणि बाह्यतः लांड्यालबाड्या. 
करीत असतो. 

(जिज्ञासू) तुम्ही आतून शुद्ध असता तर तुमचे बाह्य व्यवहारही शुद्ध राहिले असते. म्हणून तुम्ही आतून 
घाणेरडे आहात, असे सिद्ध होते. 

(पंथबाले) आम्ही कसेही असलो तरी आपचे अनुयावी तरी चांगले आहेत मा ?' 

( जमे तुम्ही गुरू आहात तसेच तुमचे चेले असणार. 

( (4१ ) सर्व माणसांसाठी एक धर्म कधीच चालू शकणार नाही. कारण सर्व माणसांचे गुण, कर्म, 
स्वभाव वेगवेगळे असतात. 

(जिज्ञासू) लोकांना लहानपणापासून एकाच प्रकारचे उत्तम शिक्षण मिळाले, त्यांनी सत्यभाषणादी 
धर्माचे ग्रहण केले आणि मिध्याभाषणादी अशर्माचा त्याग केला तर सर्वांचा एक धर्म अवश्य होऊ शकतो. 
अर्थात माणसांमध्ये धर्मात्मा व अ्र्मात्मा हा भेद नेहमीच राहणार. परंतु धर्मात्मे जास्त झाले आणि अर्धर्मी 
लोक कमी झाले तर जगातील सुख वाढते; आणि जेव्हा अधर्मी लोकांची संख्या जास्त होते तेव्हा दुःख वाढते, 
जेव्हा सर्व विद्वान एकाच प्रकारचा उपदेश कखील तेव्हा धर्माची प्रस्थापना होण्यास मुळीच विलंब 
लागणार नाही. 

(पंथवाले) आजकाल कलियुग चालू आहे. तुम्ही सांगता त्या सत्ययुगातील गोष्टी घडून येतील अशी 
इच्छा तुम्ही बाळगू नका. 

(जिज्ञासू) कलियुग हे एका कालखंडाचे गाव आहे. काळ हा स्वत: निफ्क्रिय असल्यामुळे धर्म अधवा 
अधर्म करण्याबाबतीत तो साधक किंवा बाधक होऊ शकत नाही. मात्र तुम्हीच मूर्तिमंत कलियुगी आहात. 
ममुष्य हा मुळात सत्ययुगी अथवा कलियुगी नसतो. कारण माणसातील गुण-दोष हे अंगभूत किंवा स्वभावसिदध 
नसतात. संगतीमुळे माणसामध्ये गुण किवा दोष निर्माण होतात. ते स्वाभाविक नसतात. 

एवढे बोलून जिज्ञासू आप्तांकडे गेला; आणि त्यांना म्हणाला, “महाराज ! तुम्ही माझा उद्धार केला, 
नाहीतर मीही कुणाच्यातरी जाळ्यात अडकून नष भ्रष्ट झालो असतो. यापुढे मी या पाखंडी लोकांच्या मताचे 
खंडन आणि वेदोक्त सत्य मताचे मंडन करीत राहीन." 


आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ड्श्द अकरावासगुल्लास 








(आप्त) हेच सर्व लोकांचे, विशेषत: पाच काम आहे. त्यांनी 
| पाहिजे. त्याप्रकारचे साहित्य लोकांना वाचून दाखवून सत्योपदेशाद्वारे इतरांवर उपकार 
केला पाहिजे. त्यातच समाजाचे कल्याण आहे. 

ब्रह्मचारी ब संन्यासी समीक्षा 

(प्रश्न) आजकालचे ब्रह्मचारी व संन्यासी तर चांगले आहेतना ? 

(उत्तर) हे आश्रमतसे चांगले आहेत. परंतु आजकाल त्याच्यामध्येही पुष्कळच घोटाळा माजलेला आहे. 
कित्येक लोक स्वत:ला ब्रह्मचारी म्हणवितात; आणि जटाजूट वाढवून आपण सिद्ध पुरुष असल्याचा आव 
आणतात. जपजाप्य व पुरक्षर्ण वगैरे गोष्टीत ते गुंतून पडतात. विद्याध्ययन मुळीच करीत नाहीत. ज्या ब्रह्माच्या 
प्राप्तीसाठी प्रेरणार्थक ब्रह्मचारी हा शब्द बनलेला आहे त्या ब्रह्माचे ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी वेदाध्ययन 
करण्याचे कष्ट मुळीच घेत नाहीत. हे ब्रह्मचारी म्हणजे बकरीच्या गळ्यातील स्तनासारखे (अजागलस्तन) 
निरर्थक असतात. त्यांच्यासारखेच संन्यासीही गट्लोगळ्ली भटकताना दिसतात. ते विद्याविहीन असतात. केवळ 
दंड व कमंडलू घेऊन भिक्षा मागत फिरतात. वैदिक धर्माच्या उन्नतीसाठी ते काहीही करीत नाहीत. लहान 
वयातच ते संन्यास घेतात आणि विद्याभ्यास सोडून देतात. असे ब्रह्मचारी व संन्यासी तीर्थयात्रा करतात व 
पापाणादिकांच्या मूर्तीचे दर्शन व पूजन करीत फिरतात. त्यांच्याजवळ ज्ञान असले तरी ते इतरांना न देता मौन 
धारण करतात. एकांत ठिकाणी यथेष्ट खाऊन-पिऊन झोपा काढतात. आणि इतरांची रथा व द्वेष यांच्या 
आहारी जाऊन त्यांची निंदानालस्ती करण्यात वेळ घालवितात. भगवी बद्ले परिधान केल्याने व दंड ग्रहण 
केल्यानेच स्वत:ला कृतकृत्य समजतात. आणि आपले जीवन सर्वोत्कृष्ट आहे असे समजून कोणतेही चांगले 
काम करीत माहीत. असले संन्यासी या जगात व्यर्ध जगत असतात, अर्धात त्यांच्यापैकी जे कोणी जगाच्या 
कल्याणाची कामे करतात. ते चांगले असतात. 

(प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती वगेरे पं्ांचे लोक तर चांगले आहेत ना ? कारण ते गटागटांनी फिरत 
असतात. शेकडो साधूंना आनंदी करतात; आणि सवंत्र अद्रेत मताचा उपदेश करतात. थोडेफार अध्ययन- 
अध्यापनही करतात. त्यामुळे ते चांगले असावेत असे वाटते. 

(उत्तर) गिरी, पुरी वगरे दहा नावे सनातन नाहीत;कल्यित केली आहेत. ते केवळ चांगले-चुंगले खावला 
मिळावे म्हणून आपले समुदाय (टोळकी ) बनवितात. पुष्कळसे साधू केवळ जेवण्यासाठीच या लोकांच्या 
ठोळ्यांबरोबर राहतात. ते लोक ढोंगीही आहेत. कारण ते आपल्यापैकी एखाद्याला महंत बनवितात. संध्याकाळी 
त्यांच्यातला प्रमुख महंत गादीवर बसतो. त्यावेळी सर्व ब्राह्मण व साधू उभे राहतात आणि हातात फुले घेऊन 
पुढील एलोक म्हणतात: 

“नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शकि च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं 
महान्तम्‌ ॥? (या इलोकात नारायण, पद्मभव, वसिष्ठ, शक्ती त्याचा पुत्र पराशर, व्यास, शुक्र आणि महान 
गौडपद यांची नावे आहेत. यांना नमस्कार असो.) 

आणि 'हृमहर' ची गर्जना करीत त्या महेतावर पुष्पवृष्टी करून त्याला साष्टांग नमस्कार घालतात. जो 





सत्यार्थ प्रकाश ३४७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








_- हेसारे ढोंग जगाला दाखविण्यासाठी 
ते करतात. ते दृश्य पाहून लोकांच्या मनावर त्या महंताचा मोठेपणा ठसावा आणि त्यांनी भरपूर धनदौलत 
आपल्याला द्यावी, हा हेतू त्यामागे असतो. कित्येक मठपती लग्न करून गृहस्थ बनतात. परंतु आव मात्र 
संन्साची असल्याचा आणतात. ते संन्याशांचे कोणतेही कर्तव्य पार पाडीत नाहीत. संन्याशाची कर्तव्यकर्मे 
कोणती आहेत याची चर्चा आम्ही पाचव्या समुल्वासात केली आहे. ती कर्तव्ये न करता हे लोक आपला वेळ 
वाया घालवितात. कोणी चांगला उपदेश केला तर त्यालाही ते विरोध करतात. यांच्यातील बहुतांश लोक भस्म 
व रुद्राक्ष धारण करणारे असतात. परंतु कोणी-कोणी शेव संप्रदायाचा अभिमान बाळपणारेही असतात. आणि 
जेव्हा शास्त्रार्थ करतात तेव्हा ते आपल्या म्हणजे शंकराचार्यांच्या मताचे समर्थन करतात. आणि चक्रांकित वगरे 
मतांचे खंडन करतात. ते कधीही वैदिक धर्माचे मंडन व पाखंड मताचे खंडन करीत नाहीत. 
हे संन्यासी लोक असे समजतात की, 'खंडन-मंडनाशी काय कर्तव्य ? आम्ही तर महात्मे आहोत.' 
असले हे लोक जगाच्या दृष्टीने भारूप आहेत. असल्या लोकांमुळेच बेदमार्ग विरोधी, वाममार्गादी संप्रदायी, 
ख्रिस्ती, मुसलमान, जैन वगेरे लोकांचे फावले; आणि आजही त्यांची संख्या वाढतच आहे. इकडे वैदिक 
प्र्माला उतरती कळा लागलेली दिसते. तरीही त्यांचे डोळे उघडत नाहीत. कसे उघडणार ? त्यांच्या मनात 
समाजहिताची बुद्धी आणि स्वत:ची कर्तव्ये पार पाडण्याचा उत्साह असता तर त्यांना आपली अवनती दिसली 
असती. परंतु हे लोक आपली स्वत:ची प्रतिष्ठा आणि खाण्यापिण्याची चैन यापुढे इतर कशालाच महत्त्व देत 
नाहीत; आणि लोकांच्या टिकेला घाबरतात. संन्याशांनी लोकेषणा-प्रसिद्धीची हाव, वित्तेषणा-संपत्तीचा मोह 
वपुत्रैषणा-पुतरप्राप्रीची अभिलाषा किंवा शिष्यांवर पुतरांपरमाणे मोहित होणे या तीन एपणांचा-इच्छांचा त्याग 
करावयाचा असतो. जोपर्यंत या एषणा सुटत नाहीत तोपर्यंत त्या संन्यासाला काय अर्थ ? म्हणून पक्षपातरहित 
बनून वेदमार्गाच्या उपदेशाने जगाचे कल्याण करण्यासाठी अहर्निश झटत राहणे हे संन्याशाचे मुख्य कर्तव्य 
आहे. जोपर्यंत संन्यासी लोक आपल्या आश्रमाची कर्तव्ये पार पाडीत नाहीत. तोपर्यत त्यांनी स्वत:ला संन्यासी 
म्हणवून घेणे निरर्थक आहे. गृहस्थाश्रमी लोक आपला व्यवहार व स्वार्थ साधण्यासाठी खूप परिश्रम करतात. 
त्याहून अधिक परिश्रम लोकहित साधण्यासाठी संन्यासी करतील तरच सर्व आश्रमांची उन्नती होईल. 
पाहा ! तुमच्या समोर पाखंडी मते वाढत चालली आहेत. लोक ख्रिस्ती ब मुसलमानदेखील होत 
आहेत. पण तुम्हाला आपल्या घराचे रक्षण करता येत नाही आणि इतरांना आपल्यात सामील करून घेणे 


शकय होत नाही. तुमच्या मनात प्रबळ: मिचककी डोह जोपर्यतवर्तमानकाळी 
व भविष्यकाळी संन्यासी लोक उन्नतिशील इतर देशांतील मानवांचे 


खरे कल्याण होणार नाही. वेदादी सत्य शास्रांचे अध्ययन-अध्यापन, बरह्मचर्यादी आश्रमांचे यथावत्‌ अनुष्ठान 
ब सत्योपदेश यांच्यामुळे माणसाची प्रगती होत असते. या गोष्टी अमलात आणल्या जात असतील तरच 
कोणत्याही देशाची उन्नती होते. 

लक्षात ठेवा ! बुवाबाजी, मूर्तिपूजा वगेरेसारखे अनेक पाखंड तुमच्या डोळ्यासमोर धडत आहेत. 
उदाहरणार्थ, एखादा धंदेवाईक वृत्तीचा साधू स्वत: सिद्ध पुरुष असल्याचे जाहीर करतो. आणि निपुत्रिकांना 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ड्श्ट अकरावासमुल्लास 





अशी किमया आपल्याजवळ असल्याचे सांगतो. तेव्हा अनेक श्रिया त्याच्याकडे जातात आणि हात 
जोडून पुत्र प्राप्तीसाठी प्रार्थना करतात. मग ते बाबाजी सर्वांना मुलगा होईल असा आशीर्वाद देतात. त्यांच्यापैकी 
जिलापुत्र होतो ती असे समजते की बुवाच्या आशीर्वादाने तो झाला आहे. तिला जेव्हा कोणी विचारते की, 
“बाई गं! डुकरीण, गाढवीण, कुत्री, कोंबडी वगेरे प्राण्यांना कोणत्या बुवाच्या आशीर्वादाने पिले होतात?” 
तेव्हा ती काही उत्तर देळ शकत नाही. जर कोणी असे म्हणत असेल की मी मुलाला जिवंत ठेवू शकतो, तर तो. 
स्वत:चका मरतो? 

अनेक लबाड लोक असे काही भ्रमाचे जाळे पसरवितात की मोठेमोठे बुद्धिमान लोकही त्याला फसतात. 
जसे धनसारीचे ठग, हे लोक पाचसात जणांचे टोळके बनवून दूरदूरच्या प्रदेशात जातात. त्यांच्यापैकी जो कोणी 
देखणा व रुबाबदार असतो त्याला ते सिद्ध पुरुष बनवितात. आणि ज्या गावात किंवा शहरात श्रीमंत लोक राहत 
असतील त्याच्या जवळच्या जंगलात त्या सिद्ध पुरुषाला बसवितात. मग ते साधक गावात जाऊन, काही माहीत 
नसल्याचा आव आणून भेटेल त्यांना विचारतात, '*असा असा महात्मा तुम्ही कोठे पाहिला आहे काव ?"" 
यावर लोक त्यांना विचारतात, “असा महात्मा कोण आहे? कसा आहे?" 

मग ते साधक साथीदार त्यांना विचारतात, “तो फार मोठा सिद्ध पुरुष आहे. तुमच्या मनात काय आहे ते 
तो सांगतो. तो जे बोलतो ते घडते. मोठा योगौराज आहे. त्याच्या दर्शनासाठी आम्ही आपली घोदारे सोडून 
त्याला शोधीत फिरत आहोत. आम्हाला कोणीतरी सांगितले की ते महात्मा याच बाजूला आले आहेत.'" 

त्यांचे बोलणे ऐकूण गाबातले लोक त्यांना म्हणतात, "ते महात्मा तुम्हाला भेटले तर आम्हालाही 
सांगा. आम्ही त्याचे दर्शन करू आणि मनातल्या गोष्टी त्यांना विचारू." 

अशा प्रकारे ते दिवसभर त्या गावात फिरतात आणि भेटणाऱ्या प्रत्येक माणसाला त्या सिद्ध पुरुषाची 
माहिती सांगतात. रात्री सगळे सिद्ध साधक एकत्र जमतात; खातात-पितात आणि झोपतात. पुन: सकाळी उठून 
गाबात जातात आणि लोकांना त्या सिद्ध पुरुषाचे माहात्म्य समजाऊन सांगतात. हा क्रम तीन-चार दिवस 
चालविल्यानंतर चारही साधक एकेका ध्नाढ्याला गाढून सांगतात की, “ते महात्मा सिद्ध पुरुष आम्हाला 
भेटले. तुम्हाला त्यांचे दर्शन घ्यायचे असेल तर आमच्या बरोबर चला. " जेव्हा ते जायला तवार होतात तेव्हा 
साधक त्यांना विचारतात, “तुम्ही महाराजांना काय विचारू इच्छिता ? आम्हाला सांगा.'' त्याप्रमाणे ते लोक 
त्यांना सांगतात. कोणाला मुलगा हवा असतो तर कोणाला संपत्ती. कोणाला आपला रोग बरा व्हावा असे 
वाटते तर कोणाला शत्रूवर विजय मिळवावचा असतो. त्यांना ते साधक घेऊन जातात. सिद्ध साधकांनी 
आपसात पूर्वी ठरविल्याप्रमाणे ज्याला द्रव्याची अभिलाषा असते त्याला उजव्या बाजूला, ज्याला मुलगा हवा 
असेल त्याला समोर, ज्याला आजार जावा असे वाटत असेल त्याला डावीकडे आणि ज्याला शत्रूवर जय 
मिळवायचा असतो त्याला मागील बाजूने आणून पुढे आणलेल्या लोकांमध्ये बसवितात. हे लोक जेव्हा सिद्ध 
पुरुषाला नमस्कार करतात तेव्हा तो आपल्या सिद्धपणाच्या धमेंडीत जोरात ओरडून म्हणतो, ''आमच्याकडे 
मुलगा मागायला तू आला आहेस. अरे, आमच्याजवळ काय मुले भरून ठेवली आहेत ?' त्याचप्रमाणे धन 
मागायला आलेल्या आणसाला उद्देशून तो म्हणतो, “तू रव्य मिळविण्याची इच्छा बाळगून इथे आला आहेस, 





सत्यार्थप्रकाश ज्४्९ महर्षि दयानंद सरस्वती 





द कावपैशुाच्या श्रैल्या भरून ठेवल्या आहेत. कै आम्हा फकिरांजवळ धन कोठून असणार ?'' रेगनिवारणासाठी 
आलेल्या इसमाला तो म्हणतो, “तू रोग मुक्त होण्याची इच्छा मनात बाळगून आला आहेस, आम्ही काय वेद्य 
आहोत ? जा, एखाद्या वैद्याला जाऊन भेट.'' मात्र आलेल्या माणसाचा बाप आजारी असेल तर त्याला घेऊन 
आलेला साधक अंगठा दाखवितो, आई आजारी असल्यास तर्जनी (अंगठ्याजवळचे बोट), भाऊ आजारी 
असल्यास मधले बोट, पली आजारी असल्यास कांगळीजवळचे बोट (अनामिका) आणि मुलगी आजारी 
असल्यास तो करंगळी दाखवून खूण करतो. ती खूण ओळखून सिद्ध सांगतो की, "तुझा वाप, भाऊ, आई, 
पल्ली किंवा मुलगी आजारी आहे. '' त्याचे ते अंतर्ज्ञान पाहून ते लोक थक्क होऊन जातात. मग साधक त्यांना 
म्हणतात, ''बघा ! जसे आम्ही सांगितले होते तसे हे महाराज आहेत की नाहीत ?'' यावर ते गृहस्थ म्हणतात, 
“होय, तुम्ही जसे सांगितले होते तसेच हे आहेत. तुमचे आमच्यावर फार मोठे उपकार आहेत. अशा महात्म्यांचे 
दर्शन झाले, हे आमचे मोठे भाग्य. त्यांच्या दर्शनाने आम्ही कृतार्थ झालो." 
तेव्हा साधक म्हणतो, "लोकहो ऐका ! हे महात्मा मनोगामी आहेत. ते तुमच्या मनातील सर्वकाही 
जाणतात. हे येथे फार दिवस राहणार माहीत. म्हणून त्यांचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी आपापल्या कुवतीप्रमाणे 
तुम्ही तनमनधनाने यांची सेवा करा. कारण सेवा केली की मेवा मिळतो. ते ज्याच्यावर प्रसन्न होतील त्याला काय 
वर देतील ते सांगता येणार नाही, म्हटलेच आहे की, संतांची गती अपार आहे.'' सिद्धाचे माहात्म्य वर्णन 
करणारे हे उद्गार ऐकून आलेले लोक खूष होऊन त्यांची स्तुती करीत धरी जातात. साधकही त्यांच्याबरोबर 
जातात. वाटेत कोणी आपले बिंग फोडू नये यासाठी तेही खबरदारी घेतात. त्या धरनाढ्यांचा कोणी मित्र 
भेटल्यास त्याच्याजवळ ते आपल्या सिद्ध पुरुषांची तोंड भरून स्तुती करतात. अशा प्रकारे जे जे लोक 
साधकांना भेटतात ते त्यांची हकीकत इतरांना सांगतात. लौकरच गावभर ही गोष्ट वाऱ्यासारखी पसरते की 
अमुक ठिकाणी एक फार मोठे सिद्धपुरुष आले आहेत. मग लोक एकमेकांना सांगतात की, “चला, आपण 
त्या साधू महाराजांकडे जाऊ.'' अशा प्रकारे जणू मोठी जत्राच तेथे भरते. जेव्हा फार मोठ्य़ा संख्येने लोक 
सिद्धपुरुषाकडे जाऊन त्यांना म्हणतात की, “महाराज, आमच्या मनातली गोष्ट सांगा. '' तेव्हा सगळी व्यवस्था 
बिघडते. मग तो सिद्ध सर्व लोकांना सांगल, आम्हाला त्रास देऊ नका.'" आणि तो मौन धारण करतो. 
त्याबरोबर ते सोधकही लोकांना सांगू लागतात की, “महाराजांना तुम्ही फार जरासं द्याल तरंते येथून निघून 
जातील.'' मग एखादा खूप श्रीमंत माणूस एखाद्या साधकाला बाजूला नेऊन सांगतो, “आमच्या मनात काय 
आहे ते महाराज सांगतील तर ते खरे सिद्ध पुरुष आहेत हे आम्ही मान्य करु." सांधक त्याला विचारतो, 
“तुपच्या मनात काय आहे ?”' तो धनाढ्य माणूस त्याला आपल्या मनातील गोष्ट सांगतो. त्यानंतर तो सांधक 
त्याला सिद्ध पुरुषाकडे घेऊन जातो व पूर्व संकेताप्रमाणे त्याला बसवितो. सिद्ध पुरुष चटकन त्याच्या मनातली 
गोष्ट सांगतो. सभोवताली जमलेले पारे लोक त्यांचे बोलणे ऐकतात, आणि संगळे जण म्हणू लागतात, 
* अहाहा ! खरोखरीच हे फार धोर सिद्धपुरुष आहेत.'" मग कोणी मिठाई, कोणी' 'पैसे, कोणी रुपये, कोणी 
मोहरा, कोणी कापड तर कोणी शिधा आणून महाराजांना अर्पण करतात. अशा प्रकारें जोपयंत लोकांकडून 
भेटी येत राहतात तोपर्यंत हे लोक त्यांना लुबाडत राहतात. अधून-मधून भरपूर श्रीमंत परंतु फारशी अकल 
नसलेले एक दोन लोक त्यांना भेटतात. सिद्ध पुरु त्यांना मुलगा होण्याचा आशीर्वाद देतों किंवा प्रसाद म्हणून 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३५० अकरावा समुल्लास 











राख देतो आणि त्यांच्याकडून हजारो रुपये उकळून त्यांना सांगतो की, “तुमची भक्ती घरी असेल तर 
तुम्हाला नक्कीच मुलगा होईल." अशाप्रकारचे अनेक ठग लोकांना लुटत असतात. विद्वान लोकच अशांची 
पारख करू शकतात. सामान्य लोकांना त्यांची लबाडी कळत नाही. 

म्हणून वेदादी विद्यांचे अध्ववन व सत्संग करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कोणीही ठग अशा ज्ञानी 
व्यक्तीला फसवू शकत नाही; आणि ती व्यक्ती इतरांनाही धोक्यापासून वाचवू शकते. कारण विद्या हामाणसाचा 
तिस डोळाच आहे. विद्या आणि शिक्षण य़ांच्याशिवाव ज्ञान होत नाही. जे लहानपणापासून उत्तम शिक्षण 
घेतात तेच माणू आणि विद्वान बनतात. ज्यांना वाईट संगत लागते ते दुट, पापी, महामूर्ख बनतात. त्यांना फार 
दु:ख भोगावे लागते म्हणूनच ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ गोष्ट आहे असे म्हटले जाते. जो कोणी जाणतो तोच मानतो. 

नवेत्ति यो यस्य गुणप्रकषं स तस्य निन्दां सततं करोति। 

यथा किराती करिकुम्भजाता, मुक्ता: परित्यज्य बरभर्ति गुः्जा: ॥ बुद वाणन्य अ. ! (लो. !२ 

ह्ाकोण्या कवीचा शलोक ...हे. जो ज्याचा गुण जाणत माही, तो त्याची निरंतर निंदा करतो. उदाहरणार्थ, 
जंगली भिल्ल हत्तीच्या गंडस्धळातील मोती टाकून देऊन गुंजांच्या माळा गळ्यात घालून फिरतो. त्याचप्रमाणे जो 
पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्युरुषांचा सत्संग करणारा, योगी, पुरुषार्थी, जितेट्रिय, सुशील असतो तोच 
धर्म, अर्ध, काम व मोक्ष प्राप्त करून या जन्मी व नंतरच्या जन्मात सदा आनंदात राहतो. 

आयावित्तात राहणाऱ्या लोकांचे पंथ व संप्रदाय यांविषयी हे मारे धोडक्यात लिहिले आहे. यानंतर 
आर्यराजांचा जो धोडासा इतिहास मिळालाआहे तो सर्व सज्ञनांच्या माहितीसाठी आम्ही खाली देत आहोत. 

आता आर्यवर्तांतील श्रीमान महाराज युप्िष्ठिर यांच्यापासून महाराज यशपाल यांच्यापर्यंत जे राजवंश 
होऊन गेले त्यांचा इतिहास आम्ही लिहितो. श्रीमान्‌ महाराज स्वायंभुव मनू पासून महाराजा युप्रिठिरांपर्यंतचा 
इतिहास महाभारतादी ग्रंथामध्ये लिहिलेलाच आहे. त्यामुळे सज्जनांना येधील काही इतिहास माहीत असेल. 
आम्ही खाली जी माहिती देत आहोत ती 'हरि्वल्धचद्रिका' व 'मोहनचन्िका' या पाक्षिकांमधून अनुवादित 
करुन घेतलेली आहे. ही पाक्षिके राजपुतान्यातील मेवाड भागातील उदयपूर संस्थानाची राजधानी चित्तौद्घढजवळ 
नाथद्वाग या कषेतरस्थानाहून प्रकाशित होत होती. आमचे आर्यसज्जन अशाच प्रकारे इतिहास आणि ज्ञानगंध यांचे 
संशोधन करून ते प्रसिद्ध करतील तरदेशाचा फार मोठा लाभ होईल. या पाक्षिकांच्या संपादकांना त्यांच्या एका 
मित्राकडून विक्रम संवत्‌ (७८२ (इ.स. ७२५) साली लिहिल्या गेलेल्या एका प्राचीन ग्रंथाचे हस्तलिखित 
मिळाले होते. त्या ग्रंथाचा सारांश संवत्‌ १९३९ (इ.स. १८८२) यावर्षी सदर पाक्षिकाच्या मार्गशीर्ष 
शुक्लपक्षातील १९ व २० या दोन क्रमांकाच्या अंकात छापलेला आहे. तोंच आम्ही खाली देतं आहोत: - 

आययांवर्तीय राजांची बंशाबळ 

इंद्प्रस्थामध्ये आर्य लोकांनी श्रीमन्महाराज यशपाल यांच्यापर्यंत राज्य केले. त्यांमध्ये श्रीमन्महाराज 
युश्रि्ठिर यांच्यापासून महाराज यशपाल यांच्यापर्यंत सुमारे १२४ पिढ्यांनी म्हणजे राजांनी ४१५७ वर्षे, ९ 
महिले, ४ दिवस एवढा काळराज्य केले. श्रीमन्महाराज युधिष्ठिराच्या वंशात ३० पिढ्या होऊन गेल्या. त्यांनी 
१७७० वर्षे, ११ महिने व १० दिवस राज्य केलेल त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. 





सत्यार्थ प्रकाश ३५? महर्षि दयानंद सरस्वती 





। नी 
आर्यराजा वर्षे महिने दिवस 






ड़ 
१) राजायुधिष्ठि ३६ ८ २५ २) पुरसेनी < 
र राजा परीक्षि ६०७ ७ ० झे) वीरसेनी ५२. १०७ 
३) राजाजनमेजय ८४ . ७ २३. ४) अनक्ृशायी ४७. ८ 
४) राजाअश्वमेधे ८२ ८ २२ ९) हरिजित त... 
५) हितीयराम ८८ २ ८. दै) परमसेनी ४ रे 
६) छत्रमल ८१ ११ २७ ७) सुखपाताल ३० २ 
७) । चित्ररथ ७५ $ १८ ८) केदुत किक र 
८)  दुष्टशैल्य ७५ १० २४ : ४) सज्ज: केन 
९) राजाउासेने ७८. ७ २१ ९९०) अमरचूड 213. आयी. 
१७) राजाशूरसेने ७८ ७ २१ १९) अमीपाल २२ ११ 
११) भुवनपति ९६ ९ ५५ १२) दशरथ .-. शती. 
१२) रणजीत ६५ १० ४ डे) वौरसाल ल) 
१३) क्रक्षक ६४ ७ ४ _रै४) तीरसालसेन__ ४० ० 
१४) सुखदेव ६२ ० २४ राजा वीरसालसेनचा पंतप्रधान बीरमहा याने 
१५) नरहरिदेव ५१ १० २ राजालाठारमारुन तो राज्यावर बसला. त्याच्या 
१६) सुचिर्थ ४२ १६ २ बंशातील १६ पिढ्यांनी ४४५ वर्ष, ५ महिने व 


१७) शुर (इस) ५८ ६०७ ८ ३ दिवसराज्यकेले. त्याचा तपशील :- 





१८) ५ ८ १० ---अकनााा अनताब्न्त 
१६) मबावी ' ” ' ५२ १४ ४० 2: आकाजा वव ताने विकत 
२०) सोनचीर ब० ८ २११ १) राजा वीरमहा ४३५ १७ ८ 
२१) भौमदेव ४७ ९ २० २) अजिततिह २७ ७ १९ 
२२) नृहरिदेव ४५ ११ २३ 8) सर्वदत्त २८ &े १० 
२३) पूर्णमल ४४. ८. ७ ४) भुवनपति १५ ४ १० 
२४) करदबी ४४ १०७ ८ ९) बौरसेन (पहिला) २६ २ १३ 
२५) अलंमिक ५७ ११६ ८ ६) महीपाल ४० ८ ७ 
२६) उदयपाल ३८ ९ ० ७) शत्रुपाल > ही टन. 
२७) दुबनमल इ १० २६ ८) संघराज १७ २ १९ 
२८) दमात ३२ ० ०७ ९) तेजपाल २८ ११ १० 
२९) भौमपाल ५८ ५ ८ . १०) माणिकचन्दी ३७ ७ २९ 
३०) क्षेमक ४८ ११ २१ ९१) कामसेनी इर ५ १० 
-पपपॅललॅॅॅॅेििशिशिण > 

राजा क्षेमकाचा प्रधान विश्रवा याने क्षेमक ७१६८ वाहनतळ ध्य..." षे डी 
राजाला मारून त्याची गादी बळकावली. १४) हरिराव २६ १० २९ 


त्याच्या वंशातील १४ पिढ्यांनी ५०० वर्षे, ३ १८ 42: टू ५७ 
महिने ब १७ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील क्य न प 


हदसा यय मत या 
आयवित्तीय मतांचे खंडन-मंडन ३५२ अकरावा समुल्लास 











न ९) अमृतपाल ३६. १०. १३. 
राजा धन्धर याने ठार मारले व तो गादीवर बसला. १०) बलीपाल १ कल कुक 
त्याच्या वंशातील ९ पिढ्यांनी १७४ वर्षे, १! महिने, आ ११) महीपाल |) "जट ] 
२६ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील : १२) हरिपाल कक 61 हॅ 
आर्वरजा वर्षी महिने वविस १३) सौसपाल* ११. १०. १३ 
हो तजाधन्यय ४२ ७ २४ (४) मदनपाल कित? (११ 
२) म्ही ४१ २ २९ (५) कर्मपल १... ९ 
३) समतच्ची ।': ५७०३७ १९ (६). विक्मपाल____२४_११__१३_ 
४) महायुद्ध कहर द राजा विक्रमपालने पश्चिम दिशेचा राजा 
५) दुलाध २८ ५ २५ मलुखचंद बोहरा याच्यावर चढाई करुन त्याच्याशी 
६) जीवनराज ४५ २ ९ मैदानात लढाई केली. या लढाईत विक्रमपाल मारला 
७) रद्रसेन ४७ ४ २८ गेला. त्यानंतर मलुखचंदाने इंदररस्थाचे राज्य जिंकून 
८) आरीलक ५२ १७ ' ८ घेतले. त्याच्या १० पिढ्यांनी १९! वर्षे, ! महिना, 
९) राजपाल ३६ ० ० १६ दिवसराज्य केले. त्याचा तपशील:- 2-1. 
सजा राजपाल याला सामंत महानपालामे ठारा _____आर्यरजा ____ वर्षे महिने दिवस. वर्षे मनि 
मारून त्याचे राज्य बळकावले. त्याने (पीढी १४ वर्षे ?) मलुखचंद ५४. २ १० 
राज्य केले. अवंतिकेचा (उज्जैनचा) गजा विक्रमादित्य २) विक्रमचंद १२ ७ (२ 
याने महानपालाला लढाईत मारून त्याचे राज्य धेतले. अ ३) अमीनचंद(५) १०७ ० ५ 
त्याने ९३ वर्षे राज्य केले. राजा विक्रमादित्याला ४) रामचंद १३ १६ ८ 
पैठणच्या शालि-वाहनाचा उमराव समुद्रपाल योगी याने ५) हरिचिंद र ९. २४ 
ठार मारून तो राज्यावर आला. त्याच्या !६ पिढ्यांनी ६) कल्याणचंद मुद्याचे ५ (३ 
३७२ वर्षे, ४ महिने, २७ दिवस राज्य केले. त्याचा रेष्छच 
*) “व. छे र ५३५००114६4. 
८) लोवचंद र इर 
र्जा वर्षे महिने दिवस ९) गोविदचंद 4 ३१ ७ २ 
ही समुद्रपाल षे २ २० १०) राणीपद्यावती १. ०. ७ 
२) चन्धपाल म, 1.70: ह ७४७७८ फळात 10५० ची 
काही इतिहासात याचेनाव धीमपाल अमेही लिहिले आहे. 
३) सहायपाल . (१ ४ (१. , त्याचेनावकोठेकोठेमामकवंदअसेहिलिह्लेलेआळळे. 
४) देवपाल २७ १ २८  *हेपदयावतीगोविदचंवाची राणी हेती. 
५) नरसिंहपाल १८ ० २० राणी पद्यावती मरण पावली. तिला मूलवाळ नव्हे. म्हणून 
६) सामपाल २७ ६ १७ सर्व मंत्यांनी आपसात विचार-विनिमव करून हरिप्रेम 
७) खुपाल २२ ३ २५ . वैराग याला गादीवर बसविले वते त्याच्या नावाने राज्य करू 
८) गोबिन्दपाल २७ . १ १७ लागले. हंखिम वैराग्याच्या ४ पिढ्यांनी ५० वर्षे, २! दिवस 
सत्यार्थ प्रकाश ३५३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


ण त्याचातपशैल:_ 





राजा आर्य 





आर्वराजा वर्षे महिने दिवस 
१) हॉण्रिम ७. ५. १६ 
२) गोबिंदप्रेम १०१. ७१८ 
३) गोपालप्रेम १५ "७ :१८ 
४) ' महाबाहू क्ष्राडे (111९ 


राजा! 'महाबाहुराज्य त्याग करून तपश्‍चर्या करण्यास 


वनात गेला. बंगालचा राजा आधीसेन याला ही बातमी 
कळताच तोडूं्रपरस्थाला येऊन राज्य करू लागला. त्याच्या 
वंशातील बारा पिढ्यांनी १५१ वर्षे, ११ महिने व २ 





दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील :- 
आर्यराजा वर्षे महिने दिवस 
१) राजा आधीसेने १८. ५ २ 
२) बिलावलसेने १९ ४ २ 
३) केशवसेत १५००७ २ 
४) माधवसेन' रचन 
५) मयूरसेन २० ११ २७ 
६) भीमसेन 6... 
७) कल्याणसेने ४ ८. २१ 
८) हर्मन १२ ४७. २५ 
९) क्षेमसेन ८ ह. !५ 
१०) नारायणसेन 0०३ 8२९ 
११) लक्ष्मीसेने ९६ १७ , ० 
१२) दामोदरसेने ११.५ १९ 
"पजा दामोदरमेन याने आपल्याउमरावाला फार 


त्रास दिला. त्यामुळे राजाचा उमराव दौपसिंह याने 
बंड पुकारले. त्याने राजाच्या गैन्याला आपल्याकडे 
वळवून घेतले. नंतर झालेल्या लढाईत राजा मारला. 
गेला; आणि दीपमिंह स्वतः राजा बनला. त्याच्या 
वंशातील ६ पिढ्यांनी १०७ वर्षे, ६ महिने व २२ 
दिवस राज्य केले, त्याचा तपशील :- 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आर्य्याजत्ती यमतखण्डनमण्डनविषय 


एकादशः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥११॥ 


आयावित्तीय मतांचे खंडन-मंडन 















१) दोपसिंह १७.१. २६३ 
२) रर्जयिंह १४.:.५- 
३) रणयिंदृ 2 तती 
४) नरगिंह ४५ ७ १५ 
५) हरिगिंह १३०२ १९ 
६) जोवनसिंह ८. हता. 
राजा जोवनसिंहाने काही कारणाने आपले 
सैन्य उत्तरेकडे पाठविले होते. ती बातमी वैराटचा. 
पृथ्वीराज चव्हाण याला समजताच त्याने 





चढाई केली. त्या लढाईत जीवनमिंह मारला गेला; 
आणि पृथ्वीराज इंद्रप्रस्थाचा राजा बनला त्याच्या ५ 
पिढ्यांनी ८६ वर्षे व २० दिवस राज्य केले. 


















तपशील :- 
आर्यराजा वर्ष महिने दिवस 
१) पृथ्वीराज "नमळ 
२) अभयपाल 1/740.24. 
३) दुर्जनपाल ११. ४. ४ 
४) उदयपाल ७५ क 
_५यशपल ३१६ ४ ९७_ 
राजा यशपाल याच्यावर गल्मनीचा सुलतान 
शहाबुद्दीन घोरी याने स्वारी केली आणि संवत्‌ १२४९ 






(इ.स. ११९२) साली राजा यशपालला पकडून 
प्रयागच्या किल्ल्यात कैद करून ठेवले. त्यानंतर 
सुलतान शहाबुद्दीन इन्दपरस्थावर म्हणजे दिल्लीवर राज्य 
करू लागला. त्याच्या ५३ पिढ्यांनी ७४५ वर्षे, 
महिना व ७ दिवस राज्य केले. त्याचा तपशील. 
इतिहासाच्या अनेक पुस्तकांतून दिलेला असल्याने 
आम्ही येथे तो लिहिलेला नाही. 

यानंतर बौद्ध व जैन या पंथाविषयी आम्ही 
लिहिणार आहोत. 













रेष्डॅ अकरावासमुल्लास 








अनुभूमिका (२) 


आर्यावर्ततातील लोकांमध्ये सत्यासत्याचा यथायोग्य निर्णय करणाऱ्या वेदविद्येचा प्रसार बंद झाला. 
आणि अविद्येचा पगडा बसून मतमतांतरे उत्पन्न झाली तेव्हा ज्ञानविरोधी जैन वगरे मतांचा प्रचार पुरू झाला, 
वाल्मीकींचे रामायण व व्यासांचे महाभारत वगैरे प्राचीन ग्रंथांमध्ये जैनांचा नाममात्र देखील उल्लेख आढळत 
नाही. उलट जैनांच्या ग्रंथांमध्ये रामायण-महाभारतातील राम, कृष्ण वगैरे महापुरुषांच्या जीवन-गाधा 
विस्तासूर्वक आलेल्या आहेत. यावरून असे सिद्ध होते की, हा जैन संप्रदाय पुष्कळच नंतरचा आहे. आपला 
पंध फार प्राचीन आहे, असे जैन मंडळीचे म्हणणे आहे. तसे असते तर रामायण-महाभारतादी ग्रंथांमध्ये जैन 
मताचा उल्लेख अवशय आला असता. तसा तो आलेला नसल्यामुळे जैन पंथ (मत) या ग्रंथांच्या निर्मितीनंतर 
उदयास आला असला पाहिजे हे उघड होते. 

कोणी असे म्हणतील की, जैनांच्या ग्रंथातून कथा घेऊन रामायण-महाभारादी ग्रंथांची रचना करण्यात 
आली असावी. त्यांना असे विचारले पाहिते की, रामावणादी ग्रंथांमध्ये तुमच्या ग्रंथांचा उल्लेखही का नाही ? 
उलटतुमच्या गरामध्ये त्याचे उल्लेख आहेत. हे कमे ? पित्याच्या जन्माला पुत्र हजर असतो काय ? मुळीच नाही, 
यावरून हेच सिद्ध होते की, जैन व बोद्ध हे संप्रदाय शेव, शाक्त इत्यादी संग्रदायांच्या नंतर उदयास आले. 

आम्ही या बाराव्या समुल्लासामध्ये जैन पंथाविषवी जे काही लिहिले आहे, ते सर्व त्यांच्या ग्रंथांतील 
पुराव्यांनिशी लिहिले आहे. त्याबद्दल जैन बंधूंनी राग मानू नये. कारण त्यांच्या संप्रदायाविषयी आम्ही जे काही 
लिहिले आहे, ते केवळ मत्यासत्याचा निवाडा करण्यासाठी लिहिले आहे. त्यांना विरोध्र करावा किंवा त्यांचे 
नुकसान करावे, अशी आमची भूमिका मुळीच नाही. आमचे हे विवेचन जेव्हा जैन, बौद्ध अथवा इतर लोक 
वाचतील तेव्हा सर्वांना सत्यासत्याचा निर्णय घेण्याच्या इृ्टीने विचार करता येईल व लिखाणही काता येईल. 
त्यापासून त्यांना योग्य तो बोधही घेता येईल. जोपर्यंत वादी-प्रतिवादी बनून प्रेमाने वादविवाद किंवा लिखाण 
केले जात नाही तोपयंत सत्यासत्याचा निवाडा होऊ शकत नाही. 

जेव्हा विद्वान लोकांमध्ये सत्यसासत्याचा निर्णय होत नाही तेव्हा अज्ञ जनांना महाअंध्र:कारात पडून फार 
दुःख सहन करावे लागते. म्हणून सत्याचा जव व असत्याचा क्षय व्हावा यासाठी मैत्रीपूर्ण वादविवाद किंवा 


सत्यार्थ प्रकाश ३५५ महर्षिदयानंद सरस्वती 



























जड करणे हे मानवजातीचे मुख्य काम आहे. ते काम कोणी केले नाही तर मानवांची प्रगती कधीच 
होणार नाही. 

तसेच बौद्ध व जैन संप्रदायासंबंधी आम्ही येथे जे विवेचन केले आहे त्यावरून बौद्ध व जैन यांच्या प्रमाणेच 
इतर पंथांच्या लोकांचाही अपूर्व लाभ होईल आणि त्यांना खूप बोध मिळेल. कारण जैन लोक आपले ग्रंथ इतर 
पंथांच्या लोकांना पाहायला, वाचायला अवा लिहावला देत नाहीत. आम्ही स्वत: या बाबतीत खूप खटपट 
केली. आणि मुंबईच्या आर्य समाजाचे मंत्री सेठ सेवकलाल कृष्णदास यांनीही पुष्कळ धडपड केली. त्यामुळे 
आम्हाला जैनांचे ग्रंथ पहायला मिळाले, अलीकडेच काशी येथील जैन प्रभाकर यंत्राल (छापखाना) या. 
संस्थेतर्फे जैनपंथासंबंधी काही ग्रंध प्रकाशित झाले आहेत. आणि मुंबईतून 'प्रकरणरलाकर' नावाचा ग्रंथ 
प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामुळे सर्व लोकांना जैन पंथासंबंधी माहिती मिळविणे सुलभ झाले आहे. 
आणल्या पंथाचे ग्रंथ फक्त आपल्यालाच वाचायला मिळावेत, इतरांच्या हाती ते पडू नयेत असे समजणाऱ्या 
बिद्वानांना काय म्हणावे ? ते कसले विद्वान ? त्यांच्या या भूमिकेवरूनच लक्षात येते की, हे ग्रंथ रचणाऱ्यांना 
आषीपासूनच शंका वाटत असावी की, या ग्रंथांमध्ये ज्या असंभव गोष्टी आपण लिहिल्या आहेत त्या जेव्हा 
इतर पंथांचे लोक वाचतील तेव्हा ते त्यांचे खंडन करतील. त्या लोकांना बहुधा अशीही भीती वाटत असावी 
की, आपल्या पंथाचे लोक जेव्हा इतरांचे ग्रंथ वाचतील तेव्हा त्यांची आपल्या पंथावरची श्रद्धा उडून जाईल. 
म्हणून आपल्या पंथाच्या लोकांनी इतरांचे ग्रंथ वाचू नयेत असा निबंध त्यांनी धातला असावा ! ते कसेही 
असो, सांगावयाचे तात्पर्य एवढेच की, अनेक लोकांना आपल्यातील दोष दिसत नाहीत; परंतु इतरांचे दोष 
काढण्यात मात्र ते पटाईत असतात. हे योग्य नाही. माणसाने प्रथम आपले दोष पाहून ते काढून टाकावेत आणि 
मग इतरांचे दोष पहावेत व ते काढून टाकण्याच्या कामी त्यांना मदत करावी, आता या बौद्ध व जैन लोकांच्या 
संप्रदायांचा विषय आम्ही सर्व सज्ञनांसमोर मांडतो. त्यांनी स्वत: विचार करून त्यासंबंधी निर्णय घ्यावा. 


किमधिकलेखेन बुद्धिमददर्य्येषु ॥ 


गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 





नास्तिक पंथाची समीक्षा ३५६ बारावा समुल्लास 


र: 


बाराबा समुल्लास 


नास्तिक पंथाची समीक्षा 


चार्वाक मत-समीक्षा 

बृहस्पती नावाचा एक गृहस्थ होऊन गेला. तो वेद, इश्वर व यज्ञादी उत्तम कर्मे यांपैकी काहीही मानीत 
नव्हता. त्याचे म्हणणे असे: - 

(प्रश्न) यावज्जीबं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचर: । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत: ॥| तबदशन्सग्र, वा. प्‌.२ 

कोणीही ममुष्यादी प्राणी मृत्यूला अगोचर नाही; म्हणजे मरण कोणालाही चुकत नाही. सर्वांनाच मरावे 
लागते. म्हणून जोपर्यंत शरीरात जीव आहे तोपर्यंत मुखाने राहावे. जर कोणी असे म्हणेल की, अधर्माचरणाने 
ज्रास भोगावा लागतो आणि धर्माचा त्याग केल्यास पुढील जन्मी खुप दु:ख भोगावे लागते, तर त्याला 
चार्वाकाचे असे उत्तर आहे की, '"भोळ्या माणसा! मेल्यानंतर शरीराची राख होऊन जाते. खाणे, पिणे, 
मौजमजा करणारा (शरीर) तो काही पुन: या जगात येणार नाही, म्हणून जेवढे शक्य होईल तेवढे मजेत राहावे. 
इहलोकी नीतीने चालावे. ऐश्वर्य वाढवावे आणि त्याचा येष्ट उपभोग घ्यावा. हाच लोक खरा आहे. परलोक 
वगैरे काही माही." 

पाहा ! पृथ्वी, जल, अमी, वायू या चार'भूतांच्या संयोगाने हे शरीर बनले आहे. त्यांच्या योगाने शरीरात 
चैतन्य उत्पन्न होते. ज्याप्रमाणे मादक पदार्थांच्या सेवनाने नशा उत्पन्न होते त्याचप्रमाणे शरीराच्या उत्पत्तीबरोबर 
जीव उत्पन्न होतो आणि शरीराच्या नाशाबरोबर स्वत: नष्ट होतो. मग पापपुण्याचे फळ कोणाला मिळणार? 

तच्चैतन्यविशिष्टदेह एज आत्मा; देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌॥ 

चार्वाक दर्शन पू. ३ 

या शरीरामध्ये चारही भूतांच्या संयोगाने जीवात्मा उत्पन्न होऊन त्यांच्या वियोगाने तो नष्ट होतो. 

कारण मेल्यानंतर कोणताही जीव साकार रूपात प्रत्यक्ष दिसू शकत नाही. आम्ही फक्त प्रत्यक्ष प्रमाणच 














सत्यार्थ प्रकाश ३५७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








मानतो. कारण - जसेल तर अनुमानादी प्रमाणे टिकूच शकत नाहीत. म्हणून मुख्य प्रत्यक्षासमोर 
अनुमानादी प्रमाणे गोण असल्यामुळे आम्ही त्याचे ग्रहण करीत नाही. सुंदर स्त्रीच्या अलिंगनाने आनंद 
मिळविणे हे पुरुषार्थाचे फळ आहे. 

(उत्तर) ही पृध्वी आदी भूते जड (अचेतन) आहेत. त्यांतून चेतनाची उत्पत्ती कधीही होऊ शकत नाही. 
ज्याप्रमाणे आता मातापित्यांच्या संयोगातून देहाची उत्पत्ती होते त्याचप्रमाणे आदिसृष्टीमध्ये मनुष्यादिकांच्या 
शरीराची आकृती सृष्टिकर्ता परमेश्वरावाचून निर्माण होऊ शकत नाही. मद (नशा) चढतो व नाहीसा होतो 
(उतरतो), त्याचप्रमाणे चेतनाची उत्पत्ती व नाश होत नाही. कारण मद हा चेतनाला होतो; जडाला (अचेतमाला) 
नव्हे. पदार्थ नष्ट म्हणजे अदृश्य होतात. परंतु अभाव कोणाचाच होत नाही. त्याचप्रमाणे जीव अदृश्य झाला की 
त्याचा अभाव झाला असे मानता कामा नये. जेव्हा जीवात्मा सदेह असतो तेव्हाच तो प्रकट असतो. जेव्हा तो 
शरीराला सोडून देतो तेव्हा हे शरीर मृत्यूला प्राप्त होत असल्यामुळे पूर्वीसारखे चेतनयुक्त होऊ शकत नाही, हीच 
गोष्ट बृहदारण्यकात सांगितली आहे: - 

नाहं मोहं ब्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति॥ बृहदा. उप. प्रपा. ४। खं. ५ व. १४ 

याज्ञवल्क्य म्हणतात की, ''हे मैत्रेयी! मी हे मोहाने बोलत नाही. परंतु आत्मा अविनाशी आहे. त्याच्या 
योगानेच शरीर हालचाल करीत असते. जेव्हा जीव शरीरापासून वेगळा होतो तेव्हा शरीरामध्ये कसलीही चेतना 
उस्त नाही. जर देहापासून आत्मा वेगळा नसेल तर ज्याच्या संयोगाने चेतनता व वियोगाने जडता प्राप्त होते तो 
देहापासून वेगळा आहे, असे कसे म्हणता येईल? ज्याप्रमाणे डोळा सर्वांना पाहातो परंतु स्वतःला पाहू शकत 
नाही त्याचप्रमाणे प्रत्यकषाचे ज्ञान प्राप्त करणारा जीव स्वत:ला प्रत्यक्ष पाहू शकत नाही. जीव आपल्या डोळ्यांनी 
सर्व घटपटादी पदार्थ पाहतो त्याप्रमाणे तो आपल्या डोळ्यांना ज्ञानाने पाहातो. जो द्रष्टा आहे तो द्ष्टाच 
राहतो. तो केव्हाही दृश्य होत नाही. ज्याप्रमाणे आधारावाचून आधेय, कारणावाचून कार्य, अवयवीवाचून 
अवयव आणि कर्त्यावाचून कर्म राहू शकत नाही त्याप्रमाणे कर्त्यावाचून (पाहणार्‍या वाचून) प्रत्यक्ष दर्शन कसे 
होऊ शकेल?" 

पुंदर स्त्रीशी समागम करणे हेच पुरुषार्थाचे फळ आहे, असे तुम्ही मानीत असाल तर ते क्षणिक सुख 
असून त्यापासून नंतर दुःखही होते. तेही पुरुषार्थाचे फळ मानावे लागेल. स्वर्गातील निवासही अंतिमत: 
दुःखदायक ठरतो. यावर तुम्ही असे म्हणाल की, दु:ख दूर करण्याच्या व सुख वाढविण्याचा प्रयल केला पाहिजे, 
याचा अर्थ असा की, ते मुक्तीचे सुख नव्हेच आणि म्हणून ते पुरुषार्थाचे फळ होऊ शकत नाही, 

(चार्बाक) जे लोक दुःखाने युक्त असलेल्या सुखाचा त्याग करतात, ते मूर्ख आहेत. ज्याप्रमाणे धान्यार्थी 
माणूस धान्य ग्रहण करून कोंडा टाकून देतो त्याप्रमाणे जगामध्ये बुद्धिमंतांनी सुखाचे ग्रहण व दु:खाचा त्याग 
करावा. इहलोकी प्रत्यक्ष उपस्थित (निश्चित) असलेले सुख सोडून स्वर्गातील अनुपस्थित (अनिश्चित) सुखाची 
इच्छा बाळगून धूर्त लोकांनी सांगितलेली वेदोक्त अमिहोत्रादी कर्मे, उपासना आणि ज्ञानकांडाचे अनुष्ठान जे 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३५८ बारावा समुल्लास 














| प्राप्तीसाठी करतात ते अज्ञानी होत. मुळात परलोकच नाही. तेव्हा त्याची. आशक मूर्खपणाच 
होय. कारण, ४ 
अग्निहोत्र त्रयो बरेदास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । 

बुद्धिपौरुषहीनानां 'जीबिकेति ब्रृहस्पतिः ।। दार्वाक दर्शन पू ५ 

चार्बाकमतप्रचारक बृहस्पती म्हणतो की, अमिहोत्र, तोन वेद, तीन दण्ड आणि भस्म फासणे वा 
गोष्टी द्वारे बुद्धिहीन व पुरुषार्थ-रहित लोकांनी पोटापाण्याचा धंदा बनविला आहे. परंतु काटा बोचणे व तदितर 
कारणांनी उत्पन्न होणाऱ्या दु:खाचे नांव नरक असून लोकसिद्ध राजा हाच परमेश्वर आहे व शरीराचा नाश होणे 
हाच मोक्ष होय. अन्य काही नाही. 

(उत्तर) विषयसुखालाच पुरुषार्थाचे फळ मानून विषयदु:ख निवारणामध्येच कृतकृत्यता व स्वर्ग मानणे हा 
मूर्खपणा आहे. अग्रिहोत्रादी यज्ञांनी वायु, वृष्ट, पाणी यांची शुद्धी होऊन आरोग्य प्राप्त होते. त्यायोगे धर्म, 
अर्ध, काम वमोक्ष यांची सिद्धी होते. हे सारे न जाणता वेद, ईश्वर व वेदोक्त धर्म यांची निंदा करणे हे लबाड 
लोकांचे काम आहे. 

यामध्ये त्रिदंड आणि भस्मधारण यांचे जे खंडन करण्यात आले आहे, ते बरोबर आहे. काटे बोचल्यामुळे 
होणाऱ्या दु:खाचे नाव नरक असेल तर त्याहून अधिक दु:ख देणारे महारोग वगेरे नरक का नाहीत ? 

राजा ऐश्वर्यवान व प्रजापालनतत्पर असेल तर त्याला श्रेष्ठ मानणे हे बरोबर आहे, परंतु राजा अन्याय 
करणारा ब पापी असेल तर त्यालाही तुम्ही परमेश्वरासमान मानीत असाल तर तुमच्या सारखा मूर्ख दुसरा कोणी 
नाही. शरीराचा नाश होणे हाच मोक्ष असेल तर गाढवे, कुत्री इत्यादी आणि तुम्ही यांच्यामध्ये काय फरक 
राहिला ? फक्त बाह्य आकारांमध्येच फरक असतो, असे म्हणावे लागेल. 

(चार्वाक) अग्निरूष्णो जलं शीतं समस्पर्शस्त्थाइनिल: । 

केनेदं चित्रित तस्मात्‌ स्वभावात्तद्‌ व्यवस्थितिः 1।१॥ 

चार्वाक, आभाणक, बौद्ध व जैन हे चार नास्तिक संप्रदाय जगाची उत्पत्ती स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक 
आहे असे मानतात. जे-जे स्वाभाविक गुण आहेत, त्या-त्या गुणांशी द्रव्यांचा संयोग होऊन सर्व पदार्थ बनतात 
जगाचा कर्ता असा कोणीही नाही. ॥१॥! 

न स्वर्गोना$पवर्गो बा नैवात्मा पारलौकिक: । 

नैव वर्णाश्रमादीना क्रियाश्व फलदायिका: ॥२॥ 

हे चार्वाकाचे मत आहे. पणं बौद्ध व जैन हे परलोक व जीवात्मा मानतात. चार्वाक ते मानीत नाही. इतर 
काही बाबतीत या लोकांच्या मतांत फरक असला तरी बाकीच्या सर्व बाबतीत या तिघांची मते सारखीच आहेत. 
त्यांच्या मते स्वर्ग, मरक वगैरे काहीही नाही अथवा परलोकात जाणारा आत्माही नाही. तसेच वर्णाश्रमाची कर्मे 
केल्याने कोणतेही फळ मिळत नाही. ॥२॥ 


सत्यार्थप्रकाश ३५९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








डन स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति। 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥३॥ 
यज्ञामध्ये पशूला मारून त्याचा होम केल्याने तो स्वर्गाला जात असेल तर यजमान आपल्या आईबापांना 
मारून व त्यांचा होम करून त्यांना स्वर्गाला का पाठवीत नाही.॥३॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेत्तृप्तिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥४॥ 
जर मेलेल्या जीवांच्या नावाने श्राद्ध व तर्पण केल्याने त्यांची तृप्ती होत असेल तर परेदशी जाणारे लोक 
वाटेत उपयोगी पडावे म्हणून अन्न, वर्न, धन वरे बरोबर कशाला घेऊन जातात ? मृत व्यक्तीच्या नावाने अर्ण 
केलेला पदार्थ जर स्वर्गात जाऊन पोहचतो तर परदेशी जाणाऱ्यांसाठी त्यांच्या आपेष्टांनी आपल्या घरामध्ये 
त्यांच्या नावाने अर्पण केलेले पदार्थ परदेशी गेलेल्यांना मिळाले पाहिजेत. पण अशा प्रकारे अर्पण केलेले 
पदार्थ पोहचत नाही. मग ते स्वर्गात जाऊन कसे पोहचणार ? ॥४॥ 
स्वर्गस्थिता यदा तृ्ति गच्छेयुस्तत्र दानत: । 
प्रासादस्योपरिस्थानामात्र कस्माच्न दीयते ॥५॥ 
जर मर्त्यलोकात दान केल्याने स्वर्गवासी आत्मे तूप्त होत असतील तर तळमजल्यावर दान केले असता 
वरच्या मजल्यावर राहणारा माणूस तूप्त का होत नाही ?॥५॥ 
याबज्जीवेत्सुखं जीवेत्‌ क्रणं कृत्वा घृतं पिजेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत: ॥६॥ 
म्हणून जिवात जीव असेपर्यंत मजेत जगावे. घरात पदार्थ नसतील तर क्रण काढून सण साजरा करावा. 
काढलेले कर्ज फेडावे लागणार नाही. कारण ज्या शरीरातील जीवाने खाणे-पिणे केले असेल त्या दोघांचेही 
पुनरागमन होत नसल्याने मागणार कोण व देणारकोण ? 
यदि यच्छेत्‌ परं लोकं देहादेष जिनिर्गत: । 
कस्मादू भूयो न चायाति बन्थुस्नेहसमाकुल: ॥७॥ 
लोक असे म्हणतात की, मरणकाळी जीव शरीरातून बाहेर पडून परलोकात जातो. हे सारे खोटे आहे. 
कारण तसे असते तर कुटुंबाच्या मोहात अडकून तो पुन: घरी परत का येत नाही ? ॥७॥ 
ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह। 
मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यदू जरिद्यते क्वचित्‌ ॥८॥ 
सारांश या साऱ्या क्लृप्त्या, ब्राह्मणांनी आपले पोट भरण्यासाठी वापरात आणलेल्या आहेत. हे लोक 
दशगात्रादी जी क्रियाकर्मे करतात ती सारी पोटापाण्याची साधने आहेत.॥८॥ 


त्रयो बेदस्व कर्त्तारो भण्डधूर्तनिशाचरा: । 
जर्फरीतुर्फुरीत्यादि पण्डितानां बच: स्मृतम्‌ ॥९॥ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३६० बारावा समुल्लास 








कर्ते हे विदूषक, लबाड व निशाचर म्हणजे राक्षस हे तिघे आहेत. 'जर्फरी* 
पंडितांची वचने (शब्द) लबाडीने भरलेली आहेत. ॥९॥ 

अश्चस्यात्र हि शिश्रन्तु पत्नीग्राह्यं प्रकीत्तितम्‌ । 

भण्डेस्तद्वत्परं चै ग्राह्मजातं प्रकी्त्तितम्‌ ।१०॥ 

या बदमाशांची शिकवण कशी आहे पाहा ! घोड्याचे लिंग श्रीने ग्रहण करावे, यजमान पलीचा घोड्याशी 
संभोग करवावा, आणि नवऱ्यामुलीशी थट्टा, वात्रटपणा करावा, असल्या गोष्टी लबाड लोकांशिवाय कोण 
लिहिणार? ॥१०॥ 

मांसानां खादनं तद्दल्िशाचरसमीरितम्‌ ॥।११॥ चार्वाक-दर्शन. पृ.१३,१४, (५ 

वेदांमध्ये मांसभक्षणाचा जो भाग आलेला आहे, तो तर राक्षसांनीच लिहिलेला आहे. ॥! !॥| 

(उत्तर) चैतन्यस्वरूप परमेश्वराने उत्पन्न केल्याखेरीज जड (अचेतन) पदार्थ स्वत: आपापसात स्वभावानेच 
नियमपूर्वक एकत्र येऊन उत्पन्न होऊ शकत नाहीत. म्हणून सृष्टीचा कर्ता अवश्य असला पाहिजे. जर सगळे 
पदार्थ आपोआप स्वभावतया उत्पन्न होत असते तर दुसरे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्रादी लोक आपोआप का उत्पन्न 
होत नाहीत? ॥१॥ 

स्वर्ग हे सुखोपभोगाचे आणि नरक हे दुःखोपभोगाचे नाव आहे. जीवात्मा नसता तर सुखदु:खाचा 
उपभोग घेणारा कोण झाला असता ? जसा यावेळी सुखदु:खाचा भोक्ता जीव आहे तसाच परजन्मामध्ये तोच 
असतो. सत्यभाषण व परोपकारादी क्रियाही वर्णाश्रमधर्मियांच्या असल्यामुळे निष्फळ व निरर्थक ठरतील 
काय ? मुळीच नाही. ॥२॥ 

पशुंना मारून त्यांचा होम करावा असे वेदादी सत्यशात्रात कोठेही लिहिलेले नाही. तसेच मृतकांचे 
श्राद्ध, तर्पण करणे हेही कपोलकल्पित आहे. कारण ते वेदादी सत्यशासत्रांच्या विरुद्ध असून भागवतादी 
पुराणकारांचे ते मत आहे. म्हणून चार्वांकाने या गोष्टीचे केलेले खंडन अखंडनीय आहे. ॥३-५॥ 

जी वस्तू असते तिचा अभाव केव्हाही होऊ शकत नाही. विद्यमान जीवाचा अभाव होऊ शकत नाही, देह 
भस्म होतो व जीव भस्म होत नाही. जीव तर दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. म्हणून जे कोणी इतरांकडून कर्ज 
काढून इहलोकी चैन करतात आणि घेतलेले कर्ज परत देत नाहीत, ते नकीच पापी बनतात. आणिदुसर्‍्या जन्मात 
दुःखरूपी नरक भोगतात. यात मुळीच शंका नाही. ||६॥॥ 

देहातून बाहेर पडल्यावर जीव स्थलांतर व शरीरांतर प्राप्त करतो. त्याला आपला पूर्वजन्म व कुटुंब वगैरे 
आठवत नाही. त्यामुळे तो पुन: पूर्वीच्या कुटुंबात परत येत नाही. ॥७॥ * 

होय ! मृत्यूनंतरची क्रियाकर्मे या साऱया गोष्टी ब्राह्मणांची गुणकर्मे नसलेल्या, ब्राह्मण हे नाव व्यर्ध धारण 
करणाऱ्या ब्राह्मणांनी आपल्या पोटापाण्याची सोव लावण्यासाठी रचल्या आहेत. त्या वेदोक्त नसल्यामुळे 
खंडनीव आहेत. ॥८॥ 

आतातुम्हीच सांगा! चार्वाक वगैरे मंडळींनी वेदादी सत्यशास्त्रे पाहिली, ऐकली अथवा वाचली असती 


सत्यार्थ प्रकाश ३६? महर्षि दयानंद सरस्वती 












ऱ् त्यांनी वेदांची निंदा कधीच केली नसती. वेद हे विदूषक, लबाड व निशाचरांसारख्या पुरुषांनी रचले आहेत, 
असे उद्रार त्यांनी कधीच काढले नसते. हां ! महीधरादी टीकाकार विदूषक, लबाड व निशाचरांसारखे. 
होते. सारी लबाडी त्यांची आहे, वेदांची नव्हे, परंतु दु:खाची गोष्ट अशी की, चार्वाक, आभाणक, बौद्ध व' 
यांच्यापैकी कोणीही चार वेदांच्या मूळ संहिता ऐकल्या नाहीत, पाहिल्या नाहीत अथवा विद्वाांजवळ त्यांचे 
अध्ययनही केले नाही. त्यामुळे त्यांची बुद्धी बष्ट- भ्रष्ट झाली आणि ते बेडपटपणाने बेदांची अर्थशून्य निंदा करू 
लागले. दुष्ट वाममार्गी लोकांच्या प्रमाणशुन्य कपोलकल्पित बाह्यात टीका वाचून हे लोक वेदांचे विरोधक बनले 
आणि अविद्यारूपी अगाध समुद्रात जाऊन बुडाले. ॥९॥॥ 
आता तुम्हीच विचार करा की, यजमानाच्या पलीला घोड्याचे लिंग हातात घ्यावला लावून त्या घोड्याशी 
संभोग करण्यास तिला भाग पाडणे आणि यजमानाच्या मुलीशी थट्टा, मस्करी करणे; यासारख्या गोष्टी हे. 
वाममार्गी लोकांखेरीज इतरांचे काम कसे असू शकेल ? या महापापी बाममार्गी लोकांखेरीज वेदांचे असे प्र्ट, 
वेदार्थांहून विपरीत ब अशुद्ध निरूपण दुसरा कोण करील ? हे चार्वाक वेदांची निंदा करण्यास उद्युक्त झाले, ही 
अत्यंत शोचनीय गोष्ट आहे. त्यांनी आपल्या बुद्धीचा थोडा तरी बापर करायला हवा होता, काय करील 
बिचारे ? सत्यासत्याचा विचार करून सत्याचे मंडन व असत्याचे खंडन करण्याइतकी विद्याच त्यांच्याजवळ 
नव्हती. ॥१०॥ 

वेदांमध्ये मांसभक्षणाचे समर्थन करण्यात आले आहे, असे जे म्हटले जाते तीही या वाममार्गी टीकाकारंचीच 
अगाध लीला आहे. म्हणून त्यांना राक्षस म्हणणे उचित होईल. वेदांमध्ये कोठेही मांस खावे असे सांगितलेले 
नाही. त्यामुळे या खोट्या प्रचाराचे पाप त्या टीकाकारांना आणि ज्यांनी वेदांची माहिती करून नेताच त्यांची 
मनसोक्त निंदा केली आहे, त्यांनाच लागेल वात शंका नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की, ज्यांनी वेदांना विरोध 
केला, आज करीत आहेत व पुढे करीत राहतील, ते सर्व निश्चितपणे अविद्यारूपी अंध:कारात पडतील आणि 
सुखाऐवजी दारुण दु:ख भोगतील. त्यांना जेवढे दु:ख मिळेल तेवढे थोडेच होईल. म्हणून मनुष्यमात्रांनी 
बेदानुकूल आचरण ठेवणे उचित होव. ॥११॥ 

वाममार्गियांनी मिथ्या कपोलकल्पना करून वेदांच्या नावावर आपले उद्दिष्ट साधले. अर्थात यथेष्ट मद्यपान, 
मांसभक्षण व परब्लीगमन इत्यादी दुष्कृत्यांकडे त्यांची प्रवृत्ती असल्यामुळे या गोष्टी वेदांत सांगितल्या आहेत, 
असे त्यांनी दडपून सांगितले; व अशा प्रकारे वेदांना कलंक लावला. त्यांच्या या गोष्टी ऐकून चार्वाक, बोद्ध व. 
जैन हेही वेदांची निंदा. करू लागले आणि त्यांनी एक वेगळा वेदविरोधी अनीश्वखादी म्हणजे नास्तिक संप्रदाय 
सुरू केला. चार्वाकादी लोकांनी्रेदांचा मूळ अर्थ समजून घेतला असता तर चुकीच्या टीका वाचून खऱ्या 
वेदोक्त-धर्मापासून ते दूर कशाला गेले असते ? काय करणार बिचारे ? “वरिनाशकाले. बिपरीतबुद्धि: ॥ 
जेव्हा माणसाचा विनाश होण्याची वेळ येते तेव्हा त्याची बुद्धी उलटी चालु लागते. 
आता चार्वाकादिकांमध्ये आपसात भेद आहेत. त्याविषयी लिहितो. हे चार्वाकादी पंथ अनेक गोष्टींच्या 
बाबतीत एकमत आहेत. परंतु चार्वाक ह्य देहाच्या उत्पत्तीबरोबर जीव उत्पन्न होतो आणि देहाच्या नाशा बरोबर 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३६रे बारावा समुल्लास 








र होतो असे मानतो. तो पुनर्जन्म व परलोक मानीत नाही. केवळ प्रत्यक्ष प्रमाणाखेरीज अनुमानादी 
इतर प्रमाणे तो मानीत नाही. 'चार्वाक' या शब्दाचा अर्थ 'बोलण्यात पटाईत' असा असून विशेष अर्थ 
'वितंडवादी' असा आहे. बौद्ध व जैन हे प्रत्यक्षादी चारही प्रमाणे मानतात. अनादी जीव, पुनर्जन्म, परलोक व 
मुक्तीही ते मानतात. एवढाच चार्वाक आणि बौद्ध-जैन यांच्यात भेद आहे. परंतु नास्तिकता, वेद व ईश्वर यांची 
निंदा, परमत द्वेष, पडू यातना (पुढे सांगितलेली सहा कर्मे) आणि जगाचा कर्ता कोणी नाही असे मानणे, 
इत्यादी बाबतीत त्या सर्वांचे एकमत आहे. अशा प्रकारे चार्वाकाच्या मताविषयी आम्ही थोडक्यात विवेचन 
केले. आता बौद्ध मताविषयी विचार करू. 


अबिनाभावनियमो दर्शनान्तरदर्शनात्‌ ॥१॥ परवदशन-संग्र, वोदमत, पृ. (६ 

कार्यकारणभाव म्हणजे कार्याच्या दर्शनाने कारणाचा व कारणाच्या दर्शनाने कार्यादींचा साक्षात्कार होत 
असतो. म्हणजेच तत्संबंधी शेष भागाचे अनुमान होत असते. वा कार्यकारणभावाच्या ज्ञानावाचून प्राण्यांचे सारे 
व्यवहार पूर्ण होऊ शकत नाहीत. इत्यादी कारणांनी अनुमानाला अधिक मानून चार्वाकाहून भिन्न शाखा 
बौद्धांची झाली. बौद्धांचे चार प्रकार आहेत :- 

(१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) सौत्रान्तिक (४) वैभाषिक. 'बुद्धा निर्वतते स: बौद्ध:' म्हणजे जी 
शेष्ट बुद्धीने सिद्ध होते म्हणजे जी गोष्ट बुद्धीच्या आवाक्यात येते, ती मानणारा व जी बुद्धीच्या कसोटीवर उतरत 
नाही, ती न मानणारा तो बौद्ध होय. 

या चार प्रकारांपैकी माध्यमिक बौद्ध हे सर्व शून्य मानतात. अर्थात जेवढे पदार्थ आहेत, ते सर्व शुन्य 
आहेत. म्हणजे ते प्रारंभी नसतात, अंतीही नसतात आणि मध्यकाळी ते असल्याचे जे प्रतीत होते, तेही तो 
प्रतीतीचा क्षण गेल्यानंतर शून्यरूप होऊन जातात. जसे ठत्पत्तीच्या पूर्वी घट नव्हता. त्याचा नाश झाल्यावरही 
तो राहत नाही. घटज्ञान समयीच तो भासतो; आणि इतर पदार्थांचे ज्ञान होण्याच्या वेळी घटाचे ज्ञान राहत नाही. 
म्हणून शून्य हेच एकमेव तत्त्व आहे. 

दुसरे योगाचार बौद्ध बाह्य शून्य मानतात. सर्व पदार्थ आंतरिक ज्ञानामुळे भासमान होतात. बाह्यतः त्याचे 
अस्तित्व नाही, उदाहरणार्थ, घटज्ञान हे आत्म्यामध्ये असते. म्हणूनच माणूस म्हणतो की घट आहे. त्याला 
आंतरिक ज्ञान नसेल तर तो असे म्हणू शकत नाही. यावरून वस्तुत: बाह्य पदार्थांचे अस्तित्व नाही. यामुळेच 
आत्म्यामध्ये अस्तित्व सिद्ध होते. म्हणून बाह्य पदार्थाचा अभाव म्हणजे 'बाह्य-शून्य' असे ते मानतात. 

तिसरे सौत्रान्तिक बौद्ध असे मानतात की, बाहेरील पदार्थ अनुमानाने जाणला जातो. कारण कोणताही 
पदार्थ बाहेरून सांगोपांग दिसत नाही. त्याचा काही भाग दिसतो त्यावरून उरलेल्या भागाचे अनुमान केले 
जाते, असे या लोकांचे मत आहे. 


सत्यार्थ प्रकाश ३६३ महर्षि दयानंद सरस्वती 






चौथे वैभाषिक बौद्ध असे मानतात की, पदार्थाची प्रतीती बाहेरूनच होते, आतून नाही. जसे 'अयं नील 
घट:' म्हणजे हा निळा घट आहे असे म्हटले जाते तेव्हा निळ्या धटाची आकृती बाहेरून प्रतीत होते, ती प्रतीती. 
आतून होत नाही. 
वस्तुतः या सर्वांचा आचार्व बुद्ध एकच आहे. परंतु शिष्यांमधील वुद्धिभेदामुळे त्यांच्या चार शाखा 
झाल्या आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्यास्त झाल्यानंतर जारकर्म करणारा पुरुष परत्नीगमन करतो आणि विद्वान लोक 
सत्यभाषणादी श्रेष्ठ कर्मे करतात, त्याप्रमाणे वेळ एकच असली तरी वेगवेगळी माणसे आपापल्या बुद्ध प्रमाणें 
वेगबेगळी कृत्ये करीत असतात. 
वर उल्लेखिलेल्या चार प्रकारच्या बौद्धांमधील माध्यमिक बोद्ध हे, सारेच क्षणिक आहे असे मानतात. 
प्रत्येक क्षणी बुद्धीमध्ये परिवर्तन होत असल्यामुळे जो पदार्थ पूर्वीच्या क्षणी ज्ञात होता, जो नंतरच्या क्षणी तस 
राहत नाही. म्हणून सर्वच क्षणिक आहे, असे मानतात. 
योगाचार बौद्धांचे म्हणे असे की, सारीच प्रवृत्ती दु:खरूप आहे. कारण प्राप्तीमध्ये कोणीही संतुष्ट राहत 
नसतो. एकाच्या प्राप्मध्ये दुसऱ्याची इच्छा विद्यमानच असते, वाप्रकारे मानतात. 
सौत्रांतिक बौद्धांचे म्हणणे असे की, सर्व पदार्थ आपापल्या लक्षणांनी लक्षित होत असतात. जसे. 
गायीच्या लक्षणांनी गाय व घोड्याच्या चिह्ठांनी घोडा ज्ञात होत असतो. अशी लक्षणे लक्ष्य वस्तूमध्ये नेहमीच | 
असतात, असे ते मानतात. 
वैभाषिक बौद्ध शून्यालाच एक पदार्थ मानतात. पहिला माध्यमिक सर्वाला शुन्य मानीत होता. तोच पक्ष 
ववैभाषिकांचाही आहे. 
इत्यादी तसे बौद्धांमध्ये पुष्कळसे विवाद पक्ष आहेत. याप्रकारे चार प्रकारची भावना मानताते. 
(उत्तर) जरर्व शुन्य असेल तर शून्याला जाणणारा शून्य असू शकत नाही, आणि जर सर्व शुन्य असेल. 
तरशून्याला शुन्य जाणू शकणारे नाही. म्हणून शुन्याचा ज्ञाता व ज्ञेय असे दोन पदार्थ असल्याचे सिद्ध होते. जर 
योगाचार बौद्ध वाह्मणुन्यत्व मानत असतील तर पर्वत त्यांच्यामध्ये असला पाहिजे. पर्वत आमच्या हृदयात आहे, 
असे ते म्हणत असतील तर पर्वत राहण्या एवढी जागा त्यांच्या हृदयात कोठे आहे ? म्हणून पर्वत बाहेर असतो 
आणि पर्वताचे ज्ञान आत्म्यामध्ये असते. 
सौत्रान्तिक बौद्ध कोणत्याही पदार्ाला प्रत्यक्ष मानीत नाहीत. तर मग ते स्वत: आणि त्यांचे वचनही 
गरत्यक्ष नसून अनुमेय असले पाहिजे. जर पदार्थ प्रत्यक्ष असू शकतं नसतील तर'अवंघट:' असा प्रयोगही होता 
कामा गये. त्या ऐवजी 'अवं घटैकदेश:' म्हणजे हा माठाचा एक भाग आहे असे म्हटले पाहिजे. पातु माठाच 
एका भागाचे नाव माठ असे नसून सर्व भागांच्या समुदायाचे नाव माठ आहे. 'हा माठ आहे. हे प्रत्यक्ष आहे. 
ते अनुमेय नाही. कारण सर्व अवयवांमध्ये अवयवी एकच असतो. त्याचे ग्रत्क्ष ज्ञान झाल्यानंतर माठाचे सर्व 
अवयवही प्रत्यक्ष होतात. म्हणजेच सावयव माठ प्रत्यक्ष होतो. 
वैभाषिक बौद्ध बाह्या पदार्थाना प्रत्यक्ष मानतात तेही बरोबर नाही. कारण जेथे ज्ञाता वज्ञान असते तेथेच 


नास्तिक पंथाची समीक्षा श्क्ड बारावा समुल्लास 










































| 'जाणीव होते. अर्धात आत्म्यामध्ये सर्व गोष्टीचे ज्ञान असते. प्रत्यक्ष ज्ञानाचा विषय बाहेरअसला तरी 
तदाकार ज्ञान आत्म्याला होते. जर पदार्थ क्षणिक असतात व त्यांचे ज्ञानही क्षणिक असते, असे मानले तर 
'परत्यभिज्ञा' असू शकत नाही. (पूर्वी कधीतरी पाहिलेली व्यक्ति किंवा पदार्थ पुन्हा दिसल्यानंतर ही अमूक 
व्यक्ती किंवा पदार्थ आहे, असे ज्ञान किंवा स्मरण होणे याला प्रत्यभरिज्ञा असे म्हणतात.) परंतु पूर्वी पाहिलेल्या, 
ऐकलेल्या गोष्टीचे स्मरण होत असते. म्हणून क्षणिक वादही बरोबर नाही. सर्वच दु:खमव असेल आणि पुख 
मुळीच नसेल अशा स्थितीची कल्पनाच करता येणार नाही. कारण सुख-दुःख हे सापेक्ष असल्यामुळे मुखाच्या 
ओपक्षेशिवाय दुःख सिद्ध होऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे रात्रीच्या अपेक्षेने (संदर्भात) दिवस व दिवसाच्या 
अपेक्षेने रत्र ज्ञात होते त्याचप्रमाणे सुख व दु:ख यांच्या बाबतीत समजावे, म्हणून सारे दु:खमय आहे, असे 
मानणे बरोबर नाही. बौद्धांचा स्वलक्षणवादही बरोबर नाही. कारण स्वलक्षण मानल्यास नेतरगरह्मत्व हे रूपाचे 
लक्षण आहे आणि रूपहे लक्ष्य आहे. माठाचे रूप हे लक्ष्य व नेत्रग्रह्मत्व लक्षण असून ती दोन्ही परस्पर भिन्न 
आहेत. तसेच गंध हे पृथ्वीचे लक्षण असून तो पृथ्वीहून अभिन्न आहे. सारांश, लक्ष्य व लक्षण ही परस्परांहून 
भिन्नही आहेत ब अभित्नही आहेत, असे मानले पाहिजे. शुन्यवादाला उत्तर पूर्वी दिलेच आहे की, शून्याला 
जाणणारा शुन्याहून वेगळा असतो. 

सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्वं सर्वतीर्थडूरसंमतम्‌॥। बौदरशंन प. २८, प.३ 
जगे दु:खरूप, दु:खाचे साधनरूप आहे, अशी भावना करून जगातून सुटका करून घ्यावी, असे. बौद्ध 
मागतात. मुक्ती, अनुमान व जीवाचे अस्तित्व यांचा निषेध हे चार्वाकांमध्ये विशेष अधिक आहेत. ज्यांना बौद्ध 
लोक तीर्थहर मानतात त्यांनाच जैनही मानतात. म्हणून या बाबतीत हे दोन्ही पंथ एक आहेत. पूर्वोक्त 
भावनाचतुष्टयाने म्हणजे चार भावनांच्या योगाने सर्व वासनांपासून निवृत्त होऊन माणूस शून्यरूप निर्वाण 
म्हणजे मुक्ती प्राप्त करतो, असे ते मानतात. ते आपल्या शिष्यांना योग व आचार यांचा उपदेश करतात. गुरूचे 
वचन प्रमाण मानावयास सांगतात. अनादी बुद्धीमध्ये वासना असल्यामुळे बुद्धीच अनेकाकार भासते, असे ते 
सांगतात. चित्त-चैतात्मक स्कन्ध पाच प्रकारचे असतात, असे ते मानतात:- 
रूपब्रिज्ञानबेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञक: । बौददर्शर प. ३९, प.!! 
त्यांतील (पहिला) इंद्रियांकडून रूपादी विषयांचे जे ग्रहण केले जाते तो 'रूपस्कंध' होय. (दुसरा) 
आलवयविज्ञान प्रवृत्तीच्या ज्ञानरूप व्यवहाराला 'विज्ञानस्कंध' म्हणतात. (तिसरा) रूपस्कंध व विज्ञानस्कंध 
यांच्यापासून उत्पन्न झालेला मुखदु:ख्ादी प्रतीतिरूप व्यवहार हा 'वेदना स्कंध होय. (चौथा) गाय आदी 
संज्ञांचा संबंध अर्थात नामांचा नामीशी असणारा संबंध हा 'संज्ञास्कंध' होव. (पाचवा) वेदना स्कंधापासून राग 
(मोह) द्वेषादि क्लेश आणि ब्ुधातृपादी उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, धर्म व अधर्मरूप व्यवहार हा 
'संस्कारस्कंध' आहे असे ते मानतात. सर्व संसारात दुःखरूप दु:खाचे घर, दुःखाचे साधनरूप भावना करून 
संसारातून सुटणे, चार्वाकात अधिक मुक्ती व अनुदान तथा जीवांचे अस्तित्व न मानणे असे बौद्ध मानतात, 





सत्यार्थ प्रकाश ३६५ महर्षि दयानंद सरस्वती 







ऱ्डे 1 
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेर्बहुभिः किल ॥ १॥॥ बाददशं, प. ४५, ४६ 
अर्थात जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकांचे नाथ असणाऱया बुद्ध आणि तीर्थकरांच्या पदार्थांचे स्वरूप 
जाणविणारा, भिन्न-भिन्न पदाथांचा उपदेशक, पुष्कळ रहस्ये जाणणारा, अनेक उपायांनी वर्णन करण्यात: 
आहे, त्याच्यावर बौद्धांनी श्रद्धा ठेवावी. ॥!॥॥ 

गम्भीरोत्तानभेदेन क्रचिच्चोभयलक्षणा । 

भिन्ना हि देशनाइभिन्ना शून्यताउद्दयलक्षप्णा ॥२॥॥ बोददशंन, प. ४५, ४६ 

खूप गंभीर व प्रसिद्ध अशा र्‍हस्यांनी कोठे-कोठे गुप्तपणे व प्रकटपणे भिन्न-भिन्न गुरूंचे उपदेश, जे शून्य 
लक्षणांनी युक्त पूर्वी सांगितले आहेत, त्यांच्यावरही श्रद्धा ठेवावी. ॥२॥ 

द्वादशायतनपूजा श्रेयस्करीति बौद्धा मन्यन्तेः 

अर्थानुपार्ज्य बहुशो द्वादशायतनानि वै । 

परितः किमन्येरिह पूजिते: ॥३॥ बौददर्शन, पृ. ४५.४६ 

जी द्वादशायतन पूजा आहे, तीच मोक्ष देणारी आहे. त्या पूजेसाठी पुष्कळ दरव्यादी पदार्थ मिळवून 
द्वादशायतन म्हणजे बारा प्रकारची विशिष्ट स्थाने बनवून सर्व प्रकारे पूजा करावी. इतरांची पूजा करण्याचे काय 
प्रयोजन ?॥३॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि पड्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 

मनो बुद्धिरिति प्रोक्तं द्वादशायतनं बुघै: ॥॥४॥॥ बौददरंर, प. ८५,४६ 

यांची द्वादशायतन पूजा अशी आहे : शरोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिव्हा व नासिका ही पाच ज्ञानेंद्रिये, वाक्‌, हस्त, 
पाद, गुह्य व उपस्थ ही पाच कर्मेंद्रिये म्हणजे दहा इंद्रिये आणि मन व बुद्धी या बारांचा सत्कार करणे म्हणजे 
त्यांना आनंदात ठेवणे, ही त्यांची पूजा आहे. हेच बौद्ध मत आहे. ॥४॥ 

(उत्तर) जर सारे जग खरोखरीच दुःखमय असते तर कोणत्याही जीवाला जगाविषयी कसलेच आकर्षण 
वाटले नसते. परंतु आपण दैनंदिन जीवनात असे प्रत्यक्ष पाहतो की, सारे जीव काही ना काही मिळविण्यासाठी 
सतत प्रवृत्तीत मन असतात. म्हणून सारे जग दु:खरूप असू शकत नाही. वस्तुत: जगामध्ये सुख व दु:ख दोन्ही 
आहेत. बौद्ध लोक हे जग दु:खमय असल्याचा सिद्धांत मानीत असतील तर खाणेपिणे, पध्य-पाणी, औषध- 
सेवन यांद्वारे शरीररक्षण करून त्यामध्ये ते सुख का मानतात ? जर ते म्हणत असतील की, आम्ही या गोष्टी 
करण्यास प्रवृत्त होतो खरे; परंतु त्याला दुःखच मानतो, तर ते ही शक्‍य नाही कारण जीव हा सुखाच्या बाबतीत 
प्रवृत्त आणि दु:खाच्या बाबतीत निवृत्त होऊ इच्छितो. जगामध्ये धर्मकृत्ये, विद्या, सत्संग इत्यादी श्रेष्ठ व्यवहार 
सुखकारक असतात. त्यांना कोणताही विद्वान दुःखाचे कारण मानू शकणार नाही. फक्त बौद्ध लोकच तसे 
मानतात. त्यांचे जे पाच स्कंध आहेत तेही अपूर्ण आहेत. कारण अशा प्रकारे स्कंधांचा विचार करू गेल्यास 





नास्तिक पंथाची समीक्षा ३६६ बारावासमुल्लास 





- अनेक भेद होऊ शकतात. हे लोक तीर्थकरांना उपदेशक व लोकनाथ मानतात. परंतुसर्व 
जाधांचा नाथ जो अनादी परमात्मा त्याला मात्र ते मानीत नाहीत. जरतो. परमात्मा नसेल तर त्या तीर्थकरांनी 
कोणाकडून उपदेश घेतला? त्यांना स्वयंभू (स्वयंसिद्ध) ज्ञान झाले, असे जर त्यांचे म्हणणे असेल तर ते शक्‍य 
जाही. कारण, कार्य हे कारणावाचून होऊ शकत नाही, अथवा त्यांच्या म्हणण्यानुसार तसेच घडत असते तर 
आता त्यांच्यामध्ये अध्ययन-अध्यापन, श्रवण-कीर्तन आणि ज्ञानी लोकांचा सत्संग केल्याशिवाय ज्ञानी का 
निर्माण होत नाहीत ? जर तसे निर्माण होत नाहीत तर अशा प्रकारचे कथन पूर्णपणे निराधार ब तर्कशुन्य, 
सन्रिपात रोगग्रस्त माणसाच्या बरळण्यासारखे ठरते. 

शून्यरूप अद्वैत हाच बौद्धांचा उपदेश असेल तर तो खरा नाही. कारण, विद्यमान वस्तू कधीच शून्यरूप 
असू शकत नाही. हां ! ती सूक्ष्म कारणरूप होते. म्हणून हेही विधान भ्रामक आहे. जर द्रव्यांचा उपार्जनामुळेच 
पूर्वोक्त द्रादशायतनपूजा, हे मोक्षाचे साधन आहे असे ते मानतात तर दहा प्राण आणि अकरावा जीवात्मा यांची 
पूजा ते का करीत नाहीत ? जर इंद्रिये व अंत:करण यांची पूजाही मोक्षप्रद असेल तर या बौद्धांमध्ये आणि विषयी 
जनांमध्ये काय फरक उरला ? विषववासनांच्या गुलामगिरीतून बौद्ध लोक आपली सुटका करून घेक शकले 
नाहीत. मग तेथे मुक्ती कोठून येणार ? 

या लोकांनी विद्येच्या बाबतीत केवढी प्रगती केली आहे, पहा ! त्यात ते अद्वितीय आहेत. त्यांच्याशी 
तुलना होऊ शकेल असे इतर कोणी नाहीत. यावरून असेच सिद्ध होते की, यांना वेद व ईश्वर यांचा विरोध 
करण्याचेच हे फळ मिळाले आहे. त्यांनी प्रथमत: सारे जग दु:खमय असल्याची कल्पना केली आणि मग 
तिच्यात द्वादशायतनपूजा घुसडून दिली, यांची ही द्वादशायतनपूजा जगातील पदार्थांच्या बाहेरची आहे काय की 
जी मुक्ती देणागी व्हावी ? जर कोणी डोळे मिटून रल शोधू लागला तर त्याला ते कधीतरी मिळू शकेल काय ? 
वेद व ईश्चरन मानल्यामुळे त्यांची अशी अवस्था झाली आहे. अजूनही त्यांना सुख हवे असेल तर वेद व ईश्वर 
यांचा आश्रय घेऊन त्यांनी आपला जन्म सार्थक करावा, 'विवेक विलास' या ग्रंथामध्ये बौद्धांचे तत्ज्ञान पुढील 
शब्दात सांगितले आहे. 

बौद्धानां सुगतो देवो विश्व च क्षणभड्गुरम्‌। 

आर्य्यसत्त्वाख्यया तत्त्वचतुष्टयमिंदक्रमात्‌1।१॥ विवेकविलास अ. ८।एलो, २६५ 
बौद्धांचा मुगत देव बुद्ध भगवान हा पूजनीय देव आहे. जग क्षणभंगुर आहे, सर्व पुरुष व त्रिया यांनी आर्य 
म्हणजे सज्जन बनण्याचे शिकस्तीचे प्रयत्ल करावेत, आणि सर्वांनी तत्त्वांच्या अथवा खऱ्या सिद्धांतांच्या 
विज्ञानाचे अध्ययन करावे, हे चार मूळ सिद्धांत ही बोद्धांची (माननीय) श्रद्धा- स्थाने.आहेत. ॥!॥ 
दुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मत: । 

मार्गश्ञेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामत: ।॥।२॥ विवेकविलास अ. ८1 इलो. २६६ 
वा विश्वाला दुःखाचे घर जाणावे. त्यामुळे समुदय म्हणजे (मोह, द्वेष कोरे दोषांची ) उत्पत्ती होते. आता 
त्या मार्गाचे क्रमश: विवेचन ऐका. ॥२॥! 





सत्यार्थ प्रकाश ३६७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





दुः ब स्कन्थास्ते च पश्च प्रकीत्तिता: । 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेख च 1३) विवेकविलास अ. ८ लो. २६७ 
जगामध्ये केवळ दु:ख आहे. यापूर्वी ज्या पंच स्कंधाची चर्चा केली आहे ते जाणून घ्यावेत. ॥३॥ 
पश्षेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषया: पश्च मानसम्‌। 
॥ धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु॥४1॥ विवेकविलास अ. ८ लो. २६८ 
पाच ज्ञानेंद्रिये, त्यांचे शब्दादी पाच विषय, मन, बुद्धी व अंत:करण ही धर्मांची बारा स्थाने (आयतने' 
आहेत. ॥४॥ 1 
रागादीनां गणोडयं स्यात्समुदेति नृणां हृदि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्य: स स्यात्समुदय:पुन: ।।५॥॥ विवेकविलास अ.८। शलो.१६९ 
माणसांच्या हृदयामध्ये राग (मोह) द्रेषादी समूहाची जी उत्पत्ती होते, तिला समुदय तसेच, आत्मा, 
आत्म्याचे संबंधी व स्वभाव यांना आख्या असे म्हणतात. त्यांच्यापासून पुन: समुदाय होत असतो. ॥५॥ 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्ग इति विज्ञेय:स च मोक्षो$भिधीयते ।।६॥॥ विवेकविलास अ. ८ इलो. २७० 
सर्व संस्कार क्षणिक आहेत, ही वासना स्थिर करणे हा बौद्धांचा मार्ग आहे आणि तेच शून्य तत्त्व, 
शून्यरूप होणे हा मोक्ष आहे. ॥६॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धा: ख्याता बैभाषिकादय: ॥॥७॥ विवेकलास अ. ८। लो. १५! 
बौद्ध लोक प्रत्यक्ष व अनुमान ही दोनच प्रमाणे मानतात. त्यांच्यामध्ये वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार व 
माध्यमिक असे त्यांचे चार भेद आहेत. ॥७॥ 
अर्थो ज्ञानन्वितो बैभाषिकेण बहु मन्यते। 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राह्योःर्थो न बहिर्मत: ॥॥८॥ विवेकविलास अ. ८ लो. २७२ 
ज्ञानामध्ये असणारा अर्थ (पदार्थ) विद्यमान असतो असे वैभाषिक मानतात. कारण जो ज्ञानामध्ये नसतो. 
तो अर्थ (पदार्थ) सिद्ध आहे असे कोणीही पुरुष मानू शकत नाही. सौत्रांतिक लोक आत्म्यात जो प्रत्यक्ष पदार्थ 
असतो तोच मानतात. बाहेरचा पदार्थ ते मानीत नाहीत. ॥८॥| 
आकारसहिताबुद्धिरयोगाचारस्य संमता । 
केबलां संबिदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा पुन: ॥॥९॥॥ विवेकविलास अ. ८ इलो. २७३ 
योगाचार लोक आकार्सहित, विज्ञानयुक्त बुद्धीला मानतात आणि माध्यमिक लोक केवळ आपल्यामधील 
पदार्थांच्या ज्ञानालाच मानतात. (बाहेरच्या) पदार्थांना मानीत नाहीत. ॥९॥ 


1 
चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥१०॥ विवेकविलास अ. ८| श्लो. २७४ - 


नास्तिक पंथाची समीक्षा शट बारावा समुल्लास 


वि कककस्गम्स्गन्सेखसससक क ककककयाकॅकेककवा कस 






डे (मोहादी) ज्ञानाच्या प्रवाहरूप वासनेच्या नाशातून उत्पन्न होणारी मुक्ती किंवा मोक्ष चारही प्रकारचे 
बौद्ध मानतात. ॥१०॥ 

कृत्तिः कमण्डलुमौण्ड्यं चीरं पूर्वाहणभोजनम्‌। 

सड्ठो रक्ताम्बरत्बं च शिश्त्रिये बौद्धभिक्षुभिः १ १॥ विवेकविलास अ ८| श्लो. २७५ 
मृगादिकांचे कातडे (मृगचर्म), कमंडलू, मुंडन, वल्कल वे, पूर्वाह्ी म्हणजे सकाळी ९ वाजण्याच्या 
आधी भोजन, एकटे न राहणे (एकांत टाळणे), लाल वस्रे धारण करणें हा बौद्ध साधूंचा वेश आहे. ॥१ !। 
(उत्तर) सुगत बुद्ध हाच बौद्धांचा देव असेल तर मग त्याचा गुरू कोण होता ? आणि जर विश्र क्षणभंगुर 
असेल तर पूर्वी पाहिलेल्या पदार्थांचे 'हाच तो आहे' असे स्मरण होता कामा नये. विश्च क्षणभंगुर असते तर तो 
पदार्थच राहिला नसता. मग स्मरण कशाचे होणार ? क्षणिकवाद हाच बौद्धांचा मार्ग असेल तर त्यांचा मोक्षही 
क्षणभंगुर असणार ! जर ज्ञानाने मुक्त असणारा अर्थच द्रव्य असेल तर जड (अचेतन) द्रव्यामध्येही ज्ञान असले 
पाहिजे. म्हणून ज्ञानामध्ये अर्थांचे प्रतिबिंब असते. जर आतील ज्ञानामध्ये द्रव्य असेल तर ते बाहेर असता कामा 
नये. मग ते चालनादी क्रिया कोणावर करते ? जे बाहेर दिसते ते खोटे कसे असू शकेल ? जर बुद्धी साकार 
असेल तर ती दिसली पाहिजे. जर केवळ ज्ञानच हृदयात आत्मस्थ असेल व बाह्य पदार्थांना केवळ ज्ञानच मानले 
कर ज्ञेय पदार्थाशिवाय ज्ञानच होऊ शकत नाही. वासनांचा नाश हीच मुक्ती असेल तर सुपुप्ती (स्वप्नरहित निद्रा) 
हौही भक्ती समजली पाहिजे. तसे मानणे विद्येच्या विरुद्ध असल्याने ते तिर्स्कारणीय आहे. 

अशा प्रकारे बौद्ध लोकांची मते थोडक्यांत सांगितली. यावरून यांची विद्या कशी आहे व त्यांचा पंथ 
कसा आहे हे बुद्धिमान विचारशील पुरुष विचार करून समजून घेतील. 

आता आम्ही जैनमताचे वर्णन करतो. प्रकरण रलाकर भाग !. 'गयचक्रसार' या ग्रंथात खालील गोष्टी 
सांगितल्या आहेत : 

बौद्ध लोक वेळोवेळी नवनवीन अशी (१) आकाश, (२) काळ, (३) जीव, (४) पुदुगल ही चार द्रव्ये 
मानतात आणि जैन लोक धर्मास्त्रिकाय, अधर्मास्तिकाव, आकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
व काळ ही सहा द्रव्ये मानतात. यापैकी काळाला ते 'अस्तिकाय' मानीत नाहीत, त्यांचे म्हणणे असे की काळ 
हे औपचारिक (व्यवहारदृष्ट्या) द्रव्य आहे. ते वस्तुत: तसे नाही. यांपैकी 'धर्मास्तिकाव' हे द्रव्य 
गतिपरिणामीपणामुळे परिणामाला प्राप्त होऊन जीव व पुदगल (परमाणु; ज्या द्रव्यांच्या संघाताने शरीर, मन, 
प्राण इत्यादी निर्माण होतात) यांच्या गतीच्या समीप स्तंभन करण्याला हेतुभूत आहे. ते असंख्य प्रदेश, परिणाम 
बलोक यांमध्ये व्यापक आहे. दुसरे 'अधर्मास्तिकाय' हे आहे की, ते स्थिसेच्या योगाने परिणामी झालेला जीव 
पुद्गल यांच्या स्थितीच्या आश्रयाचा हेतू आहे. तिसरे 'आकाशास्तिकाय* हे सर्व द्रव्यांचा आधार आहे. 
त्यामध्ये अवगाहन, प्रवेश, निर्गम आदी क्रिया करणारे जीव व पुद्गल यांच्या अवगाहनाचा हेतू असून ते 
सर्वव्यापी आहे. चौथे 'पुद्गलास्तिकाय' हे आहे की, ते कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एकरस असून वर्ण, गंध, 
स्पर्श, कार्ययांचे चि पूर्ण करणे व गळून पडणे हा त्याचा स्वभाव आहे. पाचवे 'जीवास्तिकाय' हे चेतनालंक्षण 


सत्यार्थप्रकाश ३६९ महर्षिदयानंद सरस्वती 








असून . दर्शना मध्ये उपयुक्त आहे. अनंत पर्यावांनी परिणामी होणारा कर्ता व भोक्ता आहे. सहावा 'काळ' 
हा पूर्वोक्त पाच अस्तिकायांचे परत्व, अपरत्व, नवीनत्व, प्राचीनत्व यांचे चिह्रूप व प्रसिद्ध वर्तमानरूप वा 
पर्वायांनी युक्त आहे. म्हणून त्याला काळ असे म्हणतात. 

(समीक्षक) बौद्धांनी जी चार द्रव्ये प्रतिसमबी नवीन नवीन मानली आहेत ती खोटी आहेत. कारण 
आकाश, काळ, जीव व परमाणू हे कधीच नवे अथवा जुने होऊ शकत नाही. ते अनादी व कारणरूपाने 
अविनाशी आहेत. मग त्यांना नबीनपणा किंवा जुनेपणा कसा चिकटविता येईल ? तसेच, जैनांचे मानणेही 
बरोबर नाही. कारण धर्म व अधर्म ही द्रव्ये नसून ते गुण आहेत. हे दोन्ही जीवास्तिकायामध्ये येतात. म्हणून 
आकाश, परमाणू, जीव व काळ त्यांनी मानले असते तर ते बरोबर झाले असते. वैशेषिकांनी मानलेली 
नऊ द्रव्येच बरोबर आहेत. कारण पृथ्वी आदी पाच तत्त्वे काळ, दिशा, आत्मा व मन हे नऊ वेगवेगळे 
पदार्थ निश्चितच आहेत. एका जीवाला चेतन मानून ईश्वराला न मानणे ही जैन व बोद्ध यांची मिथ्या 


पक्षपाताची गोष्ट आहे. 
बौद्ध ब जैन पंथाचे ऐक्य' 


बौद्ध व जैन लोक सप्तभंगी व स्वाद्वाद मानतात. तो असा आहे :- 

(१) 'सन्‌ धट:' वाला ते प्रथम भंग म्हणतात. कारण माठ आपल्या विद्यमानत्वाने युक्त आहे. म्हणजे 
'माठ आहे, 'या वाक्याने त्याच्या अभावाचा निषेध (विरोध) केला आहे. (२) दुसरा भंग 'असन्‌ घट:' म्हणजे 
माठ नाही,' पहिला भंग हा माठाच्या अस्तित्वामुळे (भावामुळे) व दुसरा भंग त्याच्या अभावामुळे मानलेला 
आहे. (३) तिसरा भंग 'सन्नसन्‌ घट:' हा आहे. याचा अर्थ असा की, हा माठ आहे खरा परंतु तो पट (कपडा) 
नाही. काण त्या दोहोंपासून तो वेगळा झाला आहे. (४) चौथा भंग 'घटो$घट:' 'अघट:पट:' दुसऱ्या 
पटाच्या (वस्नाच्या) अभावाची अपेक्षा आपणामध्ये असल्यामुळे घटाला अधट म्हणतात. त्याच्या दोन संज्ञा 
घट ब अघट अशा वुगपत (एकाच वेळी) होतात. (५) पाचवा भंग असा की, घटाला पट म्हणणे अयोग्य आहे. 
अर्थात त्यामध्ये घटत्व (घटपण) वक्तव्य आहे आणि पटत्व हे अवक्तव्य आहे. (६) सहावा भंग हा आहे की, 
जर घट नाही तर त्या विषयी बोलणेही योग्य नाही. व जर तो असेल तर त्याविषयी बोलणेही योग्य आहे. 
(७) सातवा भंग हा आहे की, जे वक्तव्यासाठी योग्य आहे परंतु जे नाही व वक्तव्यासाठी योग्य हो घट नाही. 
याला सातवा भंग म्हणतात. याच प्रकारे, 

स्यादस्ति जीबोयं प्रथमा भ्ठ ॥१॥ स्यान्नास्ति जीवो द्वितीयो भड् ॥२॥ 
स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भड्ड ।३॥ स्यादस्ति नास्तिरूपो जीव्रश्ञतुर्थो 
भज्ज ॥४॥ स्यादस्ति (च) अत्रक्तव्यो जीव: पश्चमो भक्क ॥५॥ स्याज्ञास्ति 
(च) वक्त्व्यो जीव: षो भड्व ॥६॥ स्यादस्ति नास्ति अन्नक्तव्यो जीव इति 
सप्तमो भक ॥७॥ 





नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७० आाराबा समुल्लास 


र्क ०००० याभिकाावायाासि्या 





- असे मानीत नाहीत. कोणीही अनादी सिद्ध ईश्रर नाही, 
असे बौद्ध व जैन लोक मानतात. 

अर्थ : जीव आहे, असे म्हटले असता जीवाच्या विरोधी जड पदार्थांच्या जीवामध्ये अभाव होतो. हा प्रथम 
अंगहोय. जडा मध्ये जीव नाही, असे म्हणणे हा दुसरा भंग होय. जीव आहे परंतु तो अवर्णनीय आहे, हा तिसरा 
भंग होव. जेव्हा जीव शरीर धारण करतो तेव्हा तो प्रकट असतो आणि जेव्हा तो शरीरापासून वेगळा होतो तेव्हा 
अप्रकट राहतो, असे म्हणणे हाच चतुर्थ भंग होय. जीव नक्की आहे परंतु त्याचे वर्णन करणे अशक्य आहे, असे 
म्हणणे हा पाचवा भंग होय. जीव प्रत्यक्ष प्रमाणाने दाखविता येत नाही म्हणून तो डोळ्यांना दिसत नाही, असे 
म्हणणे हा सहावा भंग होय. एका वेळी अनुमानाने जीवाचे असणे व अद्ृश्यत्वामुळे त्याचे नसणे, समान स्थितीत 
न राहणे परंतु क्षणोक्षणी परिणामाला प्राप्त होणे. अस्ति-नास्ति न होणे व नास्ति-अस्ति असा व्यवहारही न 
होणे हा सातवा भंग होय, 

अशा प्रकारे ही नित्यत्व सप्तभंगी व अनित्वत्व सप्तभंगी आहे. तसेच सामान्य धर्म, विशेष धर्म, गुण व 
पर्याय या प्रत्येक वस्तू मध्ये सप्तभंगी असते. तसेच द्रव्य, गुण, स्वभाव व पर्याय अनंत असल्यामुळे सप्तभंगीही 
अनंत असते. हा असा बौद्ध व जैन लोकांचा स्यादूवाद आणि सप्तभंगी न्याव म्हटला जातो. 

(समीक्षक) हे म्हणणे एका अन्योन्यभावातील साधर्म्य व वैधर्म्य यांना लागू पडू शकते. हे सरळ प्रकण 
सोडून अवघड जाळे रचणे, हे केवळ अज्ञानी लोकांना फसविण्यासाठी असते. पाहा जीवाचा अजीवामध्ये 
अजीवाचा जीवामध्ये अभाव असतोच. जीव आणि जड (अचेतन) दोहोंमध्ये वर्तमानत्व (विद्यमानत्व) 
असल्यामुळे त्यांच्यात साधर्म्य आहे आणि एक चेतन व दुसरा जड (अचेतन) असल्यामुळे त्यांच्यात वैर्म्य 
आहे. अर्थात जीवामध्ये चेतन (अस्तित्व) आहे व जडत्व (अचेतनत्व) नाही. याचप्रकारे जड्ामध्ये जडत्व 
(अचेतनत्ब) आहे आणि चेतनत्व नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, गुणकर्मस्वभावाचे समान धर्म व विरुद्ध 
धर्म यांच्या विचाराच्या योगाने या लोकांचे सप्तभंगी व स्यादूवाद सहज लक्षात येऊ शकतात. मग एवढे 
सारे अवडंबर कशासाठी ? या बाबतीत बौद्ध व जैन यांचे एक मत आहे. थोडासा वेगळेपणा असल्याने भिन्न 
भावही असतो. 

आता यानंतर केवळ जैनमताचे विवेचन करतो. 

चिदचिद्‌ द्वे परे तत्त्वे निवेकस्तद्विजेचनम्‌। 

उपादेयमुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ।।१॥॥ सर्वदर्शन संगर आहत जैन दर्शन 

जैन लोक 'चित! आणि 'अचित्‌ म्हणजे चेतन व जड (अचेतन) ही दोनच पर्ततत्वे मानतात. या दोहोंच्या 
विवेचनाचे नाव विवेक असे आहे. जे-जे ग्रहण करण्यास योग्य आहे त्याचे ग्रहण करणे आणि जे-जे त्याज्य आहे 
त्याचा त्याग करणे, हे जो करतो त्याला विवेकी असे म्हणतात. ॥१॥ 

हेयं हि क्तृरागादि तत्कार्य्यमब्रिजेकिन: । 

उपादेयं परं ज्योतिरूपयोगैकलक्षपणम्‌1। २) स्वदशंन संग्रह. आहत जैन दर्शन पू. ६७ 


सत्यार्थप्रकाश ३७? महर्षि दयानंद सरस्वती 





( कर्ता, रागादी विकार आणि 'ईश्व्राने जग निर्माण केले' या अविबेकी मताचा त्याग करणे, तसेच 
योगाने लक्षित होणाऱ्या परमज्योतिस्वरूप जीवाचे ग्रहण करणे हे उत्तम आहे. ॥२॥ 

हे लोक जीवाखेरीज ईश्चर हे दुसरे चेतन तत्त्व आहे, असे मानीत नाहीत. कोणीही अनादी सिद्ध ईश्वर 
नाही, असे बौद्ध व जैन लोक मानतात. 

या विषयी राजा शिवप्रसादजी 'इतिहासतिमिर नाशक' ग्रंथात लिहितात की, यांची दोन नावे आहेत : एक 
जैन व दुसरे बौद्ध, हे दोन्ही पर्यायवाची शब्द आहेत. बौद्धांमध्ये वाममार्गी, मद्यमांसाहारी बौद्ध आहेत. त्यांना 
जैनांचा विरोध आहे. परंतु महावीर व गौतम गणधर आहेत. त्यांचे नाव बौद्धांनी बुद्ध ठेवले आहे आणि जैनांनी 
गणधर व जिनवर्‌ असे ठेवले आहे. यांतील जिन यांची परंपरा जैनमताची आहे त्या राजा शिवप्रसादर्जीनी 
आपल्या 'इतिहासतिमिरमाशक' ग्रंथाच्या तिसऱ्या खंडात असे लिहिले आहे की, "स्वामी शंकराचार्यांच्या 
आधी संपूर्ण भारतवर्षात बौद्ध अथवा जैन पंथ पसरलेला होता. शंकराचार्व हे सुमारे एक हजार वर्षांपूर्वी होऊन 
गेले आहेत.'' यावर त्यांची टिप्पणी अशी आहे: “आम्ही जेव्हा बौद्धभत असे म्हणतो तेव्हा त्यांचा अर्थ असा 
की, गणधर महावीर अथवा गौतम स्वामी यांच्या काळापासून स्वामी शंकर यांच्या काळापर्यंत जो वेद विरोधी 
धर्म संपूर्ण भारत वर्षांत पसरलेला होता त्याला उद्देशून आम्ही तो शब्द वापरला आहे. सम्राट अशोक व संप्रती 
महाराज हे त्या पंथाचे अनुयायी आहेत. जैन लोक या पंथामधून कोणत्याही प्रकारे बाहेर पडू शकत नाहीत 
किंवा अलिप्त राहू शकत नाहीत. जिन या शब्दापासून जैन आणि बुद्ध शब्दापासून बौद्ध हा शब्द तयार झाला 
आहे. जिम वबुद्धे दोनही पर्यायवाची शब्द आहेत. शब्दकोशामध्ये त्या दोन्ही शब्दांचा एकच अर्थसांगितलेला 
आहे आणि गोतमाला दोन्ही पंथाचे लोक मानतात. एवढेच नव्हे तर दीपवंश वगैरे प्राचीन बौद्ध ग्रंथांमध्ये 
शाकयमुी गौतमबुद्ध यांचा उल्लेख बहुतेक ठिकाणी महावीर या नावानेच केला आहे. यावरून त्यांच्या काळी 
त्या दोघांचा एकच संप्रदाव चालू असावा असे दिसते. आम्ही गौतमांच्या अनुयायांना उद्देशून जैन हा शब्द न 
वापरता बौद्ध हा शब्द वापरला आहे, याचे कारण एवढेच आहे की, इतर देशांतील लोकांनी त्यांना उददेशून बौद्ध 
हाच शब्द वापरला आहे. 'अमरकोशातही' असेच लिहिले आहे :- 


वळले पॉ बुद्धो धर्मशजस्तथागत: । 
भगवान्‌ मारजिल्लोकजिज्जिन: ॥१॥ 


घडभिज्ञो दशबलोउद्दयवादी बरिनायक: । 
मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्‍यमुनिस्तु यः ॥२॥ 
स शाक्‍यसिंहः: सर्वार्थः सिद्धश्शोद्धोदनिश्ञ स: । 
गौतमक्चार्कनन्ुश्च मायादेवीसुतद्ञ स: 11३1 अमरकोशकां. १| वर्ग ॥एलो. ८-१७ 
आता तुम्हीच पाहा. बुद्ध, जिन आणि बोद्ध व जैन ही एकाचीच नावे आहेत की नाहीत ? अमरसिंहही बुद्ध 
वजिन एक आहेत, असे लिहिण्यामध्ये चुकला काय ? जे अविद्वान जैन आहेत ते आपलेही जाणत नाहीत आणि 
दुसऱ्याचेही जाणत नाहीत. ते केवळ हट्टाने बरळत असतात. परंतु जैनांमध्ये जे विद्वान आहेत ते सर्व जाणतात की 
| बुद्ध व 'जिन' आणि 'बौद्ध' व 'जैन' हे पर्यायवाची शब्द आहेत, यात मुळीच संशव नाही; 





नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७२ बारावासमुल्लास 








लोक असे म्हणतात की, जीवच परमेक्षर होतो. ते आपल्या तीर्थकरांनाच केवली, मुक्तिप्राप्त व 
परमेश्वर मानतात. अनादी परमेश्वर असा कोणी नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन, केवली, 
तीर्थकृत, जिन ही सहा नास्तिकांच्या देवांची नावे आहेत. आदिदेवाचे स्वरूप चंद्रसुरीने 'आप्तनिश्चयालझर' वा 
ग्रंथात असे लिहिले आहे:- 

सर्वज्ञो बीतरागादिदोषस्त्रेलोक्यपूजित: । 
यथास्थितार्थबादी च देबो5हन्‌ परमेश्वर: ॥१॥॥ म.स.आ. द. पृ. ५६ 

जो रगादी (मोहादि) दोषांनी रहित, जरैलोकयामध्ये पूजनीय, यथावत पदार्थांचा वक्ता, सर्वज्ञ असा अर्हन 
देव आहे. तोच परमेश्वर होय. ॥१॥ 

त्याचप्रमाणे 'तौतातितां" (तुतातित-भट्ट कुमारिल) नीही लिहिले आहे :- 

सर्वज्ञो हश्यते 

दृष्दो न चैकदेशोस्ति लिळ्ठे बा यो5नुमापयेत्‌ ॥।२॥ आहति-दर्शन पृ. ५६ 

आपण यावेळी ज्याअर्थी परमेश्वराला पाहत नाही त्याअर्थी कोणी सर्वज्ञ व अनादी परेश्र प्रत्यक्ष 
अस्तित्वात नाही. ईश्वराच्या बाबतीत प्रत्यक्ष प्रमाण नसल्यामुळे अनुमान प्रमाणही लागू पडत नाही, कारण 
कोणत्याही पदार्थाचा एक भाग प्रत्यक्ष दिसल्याखेरीज त्याच्याविषयी अनुमान करता येत नाही. |!२॥ 

न चागमत्रिधिः कश्चिज्ित्यसर्वज्ञजोधक: 

नच तत्रार्थबादानां तात्पर्यमपि कल्प्यते 1३11 आहत-दर्शनप्‌ ५६ 

ज्याअर्थी प्रत्यक्ष व अनुमान ही प्रमाणे विद्यमान नाहीत त्याअर्थी आगम म्हणजे शब्द प्रमाणही नित्य, 
अनादी, सर्वज्ञ, परमात्म्याचा बोधक होऊ शकत नाही. ज्याअर्थी ही तीन्ही प्रमाणे संभवत नाहीत त्याअर्थी 
अर्थवाद म्हणजे स्तुती, निंदा व परकृती म्हणजे दुसऱ्याच्या र्चार्राचे वर्णन व पुराकल्य म्हणजे इतिहासाचे 
तात्पर्यही (संदर्भही) लागू पडत नाहीत. ॥३॥ 

न चान्यार्थप्रधानेस्तैस्तदस्तित्वं ब्रिधीयते । 

'चानुबदितुं शक्‍य: पूर्वमन्येरबोधित: ॥४1॥ आता-दरशर प. ५६ 

तसेच अन्यार्थप्रधान म्हणजे बहुब्रीही समासाप्रमाणे परोक्ष परमात्म्याच्या सिद्धीचे विधानही होऊ शकत 
नाही. तसेच, ईश्वराच्या उपदेशकांकडून ऐकल्याशिवाय ईश्वराचे गुण, कर्म, स्वभाव इत्यादींचा अनुवाद 
(पुनरुच्चार) तरी कता होऊ शकेल ?॥४॥ 

(यामताचे प्रत्याख्यान म्हणजे खंडन) जर अनादी ईश्वर नसता तर 'अर्हन देवांच्या मातापितादिकांच्या 
शरीराचा साचा कोणी बनविला असता ? संयोगकर्त्यावाचून यथायोग्य, सर्व अवयवांनी संपन्न, यथोचित कार्य 
करण्यास उपयुक्त, असे शरीर तयार होऊ शकत नाही आणि ज्या पदार्थांचे शरीर बनले आहे ते जड (अचेतन) 
असल्यामुळे ते स्वत:च अशा प्रकारच्या उत्तम रचनेने युक्त शरीर धारण करू शकत नाहीत. कारण त्यांच्यामध्ये 
यथावोग्य बनण्याचे ज्ञानच नाही, तसेच जो प्रथमत: रागादी (मोहादि) दोषांनी युक्त असतो व नंतर दोष रहित 


सत्यार्थ प्रकाश ३७३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





जै 'तो कधीही ईश्वर होऊ शकत नाही. कारण ज्या निमित्ताने तो रागादी (मोहादि) कांपासून मुक्त होतो ते 
मुक्तीचे निमित्त नाहीसे झाल्यावर त्या निमित्ताचे कार्व जी मुक्ती तीच अनित्य होईल. जो अल्य व अल्यज्ञ आहे 
तो सर्वव्यापक व सर्वज्ञ कधीच होऊ शकत नाही. कारण जीवाचे स्वरूप एकदेशी असतें आणि तो परिमित 
गुणकर्मस्वभावयुक्त असतो. तो सर्व विद्यांमध्ये सर्व प्रकारे यथोर्थवक्ता होऊ शकत नाही. म्हणून तुमचे तीर्थकर 
कधीच परमेश्वर होऊ शकत नाहीत. ॥१॥ 

जे पदार्थ प्रत्यक्ष दिसतात त्यांनाच तुम्ही मानता काय ? अप्त्यक्षाना नाही ? ज्याप्रमाणे कानांनी रूपाचे 
वडोळ्यांनी शब्दाचे ग्रहण होऊ शकत नाही. त्याप्रमाणे परमेश्वराचे ग्रहणही इंद्रिये करू शकत नाहीत. अनादी 
परमात्म्याला पाहण्याचे साधन शुद्ध अंत:करण हे आहे. विद्या आणि योगाभ्यास यांनी पवित्र बनलेला आत्मा 
परमात्म्याला प्रत्यक्ष पाहू शकतो. ज्याप्रमाणे अभ्यास केल्यावाचून विद्येच्या प्रयोजनांची प्राप्ती होत नाही 
त्याचप्रमाणे योगाभ्यास व विज्ञान यांच्याबाचून परमात्माही दिसत माही. ज्याप्रमाणे भूमीचे रूपादी गुण पाहून 
वजाणूनच गुणांच्या अव्यवहित संबंधाने पृथ्वी प्रत्यक्ष होत असते; त्याप्रमाणे परमेश्वराने केलेली या सृष्टितील 
अदूभुत रचना पाहून त्याचे बुद्धी्वारे जणू प्रत्यक्षच झाल्यासारखे जाणवते, तसेच जेव्हा पापाचरणाची इच्छा होते 
त्यावेळी मनात जी भीती, शंका ब लज्जा उत्पन्न होते, ती अंतर्यामी परमात्म्याच्या प्रेरणेनेच होत असते, 
त्यातूनही परमात्मा प्रत्यक्ष होतो. मग अनुमान होण्यामध्ये काय संशव 2॥२॥ 
प्रत्यक्ष व अनुमान यांची प्रमाणे अशा प्रकारे उपलब्ध होत असल्याने आगम प्रमाणही नित्य, अनादि, 
सर्वज्ञ ईश्वराचे बोधक होते. म्हणून ईश्वराच्या बाबतीत शब्द प्रमाणही विद्यमान असते. ज्याअर्थी या तीन्ही 
प्रमाणांच्या साह्याने जीव ईश्वराला जाणू शकतो त्याअर्थी अर्थवाद म्हणजे परमेश्वराच्या गुणांची प्रशंसा करणे 
हेही यथार्थ असू शकते. कारण जे पदार्थ नित्य आहेत त्यांचे गुणकर्मस्वभावही नित्य असतात. त्यांची प्रशंसा 
करण्यास कसलीच आडकाठी नाही. ||३॥ 

ज्याप्रमाणे ममुष्यांमध्ये कर्त्यावाचून कोणतेही कार्व होत नाही त्याचप्रमाणे हे महत्कार्य कर्त्यावाचून होणे 
पूर्णपणे असंभव आहे. असे जर आहे तर ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी मूढालाही संदेह होऊ शकत नाही. उपदेश 
करणाऱ्यांकडून परमात्म्याचे गुणगान ऐकल्यानंतर त्याचा पुनरुच्चार करणेही सोपे आहे. ॥४॥ 
यावरून जैन लोक परत्यक्षादी प्रमाणांनी ईश्वराचे जे खंडन करतात ते कसे अनुचित आहे, हे लक्षात येईल. 
(प्रश्न) अनादेरागमस्यार्थो न च सर्ब-आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते |।१॥ आईत-दर्शनप्‌. ५६.५७ 
यामध्ये सर्वज्ञ झालेला अनादी शास्राचा अर्थ होऊ शकत नाही. कारण असत्य वचनाने सर्वज्ञ परमात्म्याचे 
प्रतिपादन कसे होऊ शकेल ?॥१॥ 

अथ तदृचनेनेज सर्वज्ञोडन्ये: प्रतीयते। 

प्रकल्प्येत कथं सिद्धिरन्यो$न्याश्रययोस्तयो: ।॥।२॥॥ आहत-दर्शत प. ५६.५७ 
जर परमेश्रराच्याच वचनाने परमेश्वर सिद्ध होत असेल तर अनादी ईश्वराने अनादी शास्त्राची सिद्धी आणि 
अनादी शास्त्राने अनादी ईश्वराची सिद्धी हा अन्योन्याश्रव दोष घडतो. ॥२॥ 
नास्तिक पंथाची समीक्षा ३ छड बारावा समुल्लास 








टर 





व बाक्‍यं सत्यं तेन तदस्तिता । 

'तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तराहते ॥३॥ आरहत-दरशन प. ५६.५५ 

कारण सर्वज्ञाच्या कथनानुसार बेदवाक्य हे सत्य मानावयाचे आणि त्याच वेदवचनाच्या आधारे ईश्वराचे 
अस्तित्व सिद्ध करावयाचे, हे कसे होऊ शकेल ? वेदशास्त्र व परमेश्वर यांच्या सिद्धीसाठी एखादे तिसरे प्रमाण 
हवे. जर तसे मानाल तर अनवस्था हा दोष घडेल. ॥३॥ 

(उत्तर) आम्ही परेश्वरला आणि त्याच्या गुणकरमस्वभावाला अनादी मानतो. अनादी, नित्य पदार्थांमध्ये 
अन्योन्याश्रय दोष येऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे कार्यावरून कारणाचे ज्ञान होते आणि कारणांवरून कार्याचा 
बोध होतो. कारण, कार्यामध्ये कारणाचा स्वभाव आणि कारणामध्ये कार्याचा स्वभाव नित्य असतो. त्याप्रमाणे 
पस्मेश्वर॒आणि त्याचे विद्यादी अनंत गुण नित्य असल्याने वेद हे ईश्वर प्रणीत आहेत, असे म्हणण्यात अनवस्था 
हा दोष घडत नाही. ॥१।२।३॥ 

तुम्ही तीर्थकरांना परमेश्वर मानता ते कधीच खरे असू शकत नाही. कारण आईबापांवाचून त्यांचे शरीर 
निर्माण झाले नसते. मग त्यांनी तपश्चर्या करून ज्ञान व मुक्ती कशी मिळवली असती ? तसेच संयोगाचा आरंभ 
अबश्य असला पाहिजे. कारण वियोगावाचून संयोग होऊ शकत नाही. म्हणून अनादी सृष्टीकर्ता परमात्मा 
मानला पाहिजे. 

पाहा ! कोणी कितीही सिद्ध पुरुष असला तरी शरीरादिकाची रचना तो पूर्णपणे जाणू शकत नाही, तेव्हा 
सिद्ध जीव पुपुप्तीच्या म्हणजे स्वप्नरहित गाढ झोपेच्या अवस्थेत जातो तेव्हा त्याला कप्लेही भान राहत नाही. 
जेव्हा जीव दु:खी होतो तेव्हा त्याचे ज्ञानही कमी होते. अशा मर्यादित सामर्थ्याच्या व परिमित स्थानात राहणाऱ्या 
वस्तूला इश्रर मानणे, ही गोष्ट भ्रमिष्ट बुद्धीच्या जैनांखेरीज कोणाकडूनही होणार नाही. जर तुमचे म्हणणे असे 
असेल की, तीर्थकार हे त्यांच्या आईबापांपासून निर्माण झाले, तर ते आई बाप कोणापासून उत्पन्न झाले ? 
आणित्यांचे आई बाप, त्यांच्या आईबापांचे आई बाप कोणापासून उत्पन्न झाले ? अशी अनावस्था होईल. 

आस्तिक-नास्तिक संबाद 

यानंतर 'प्रकरण रलाकरा' च्या दुसऱ्या भागातील आस्तिक व नास्तिक यांच्या संवादातील प्रश्नोत्तरे 
आम्ही येथे देत आहोत. मोठमोठ्या जैनांनी या संवादाला मान्यता दिलेली असून तो त्यांनी मुंबईत छापून 
प्रसिद्ध केला आहे, 

(गास्तिक) ईश्वराच्या इच्छेने काही होत नाही. जे काही होते ते कमनि होते. 

(आस्तिक) जर सर्व कर्माने होते तर कर्म कशाने होते ? जीवादिकांकडून कर्म होते असे तुमचे म्हणणे 
असेल तर ज्या श्रोतादी साधनांनी जीव कर्म करतो ती साधने कोणापासून उत्पन्न झाली ? जर तुमचे असे म्हणणे 
असेल की, ती अनादिकाळापासुन आहेत आणि स्वभावत: उत्पन्न होतात तर अनादीचे सुटणे अशक्य होऊन 
तुमच्या मते मुक्तीचा अभाव होईल: जर तुम्ही असे म्हणाल की, प्राक अभाववत अनादी सांत आहेत, तर 
प्रयलावाचून सारी कर्मे निवृत्त होऊन जातील. जर ईश्वर फळ देणारा नसेल तर जीव स्वेच्छेने पापाचे फळ 


सत्यार्थप्रकाश ३७५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








डी दुःख कधीच भोगणार नाही. ज्याप्रमाणे चोर वगैरे चोरीचे फळ असणारी शिक्षा स्वेच्छेने भोगत 
नाहीत, राज्यव्यवस्थेमुळे भोगतात. त्याचप्रमाणे परमेश्वराने भोगावयास भाग पांडल्यामुळे जीव पापाची व 
पुण्याची फळे भोगतात. तसे झाले नाही तर कर्मसंकर होईल. एकाची कर्मे दुसऱ्याला भोगावी लागतील. 

(नास्तिक) ईश्वर अक्रिय आहे. कारण तो जर कर्म करणारा असता तर त्यालाही कर्माचे फळ भोगावे 
लागले असते. जसे आम्ही केवली प्राप्त मुक्तांना अक्रिय मानतो तसे तुम्हीही माना. 

(आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नसून सक्रिय आहे. जर तो चेतन आहे तर कर्ता कसा नसेल ? आणि जर तो 
कर्ता आहे तर क्रिवेहून वेगळा कधीही राहू शकणार नाही. तुम्ही तुमच्या कृत्रिम, बनावटी तीर्थकरांना जीवांपासुन 
बनलेले ईश्वर मानता. अशा प्रकारच्या ईश्वराला कोणीही विद्वान मानू शकत नाही. कारण जर निमित्त कारणांनी 
ईश्वर बनला तर तो अनित्य व पराधीन होईल. कारण ईश्वर बनण्यापूर्वी तो जीव होता. नंतर काही कारणांनी 
तो ईश्वर बनला तरी पुन: जीव होईल. जीव आपला जीवत्व स्वभाव कधीही सोडू शकत नाही. कारण तो 
अनंत काळापासून जीव असून अनंत काळापर्यंत जीवच राहणार आहे. म्हणून हा अनादी स्वयंसिद्ध ईश्वर मानणे 
योग्य होय. 

पाहा ! वर्तमान काळामध्ये जीव जसे पाप-पुण्य करतो व सुखदु:ख भोगतो तसे ईश्वर कधीही करीत नाही. 
ईश्चरक्रियावान नसता तर तो या जगाची निर्मिती कसा करू शकला असता ? जर तुम्ही कर्मांना प्राक अभावत 
अनादी सांत मानत असाल तर ते कर्म समवाय संबंधाने राहणार नाही. जर समवाय संबंध नसेल तर ते संयोगजन्य 
बनून अनित्य होते. मुक्तीमध्ये क्रियाच नसते असे तुम्ही मानता. तर मग ते मुक्त जीव ज्ञानवान असतात की 
नाही ? तसे ते असतात असे तुमचे म्हणणे असेल तर ते अंत:क्रियायुक्त ठरतात. नाहीतर ते काय मुक्तीमध्ये 
पाषाणवत जड होऊन जातात व एके ठिकाणी पडून राहतात आणि कसलीही हालचाल करीत नाहीत ? तसे 
असेल तरही मुक्ती कसली ? ते तर अंध:कारात व बंधनात पडणे झाले. 

(नास्तिक) ईश्वर सर्वव्यापक नाही. तो सर्वव्यापी असता तर सगळ्या वस्तू चेतन का नसतात ? आणि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादींची उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था का झाली ? जर ईश्वर सर्वांमध्ये समान 
रूपाने व्याप्त असेल तर लहान, मोठा असा फरक असता कामा नये. 

(आस्तिक) व्याप्य व व्यापक हे एकच असत नाहीत. व्याप्य हा एकदेशी म्हणजे स्थानिक किंवा 
स्थानसीमित असतो आणि व्यापक हा सर्वदेशी म्हणजे सर्वत्र पसरलेला असतो. आकाश हे सर्वव्यापक आहे 
आणि भूगोल व घटपटादी सर्व व्याप्य गोष्टी एकदेशी आहेत. जसे पृथ्वी ब आकाश हे एक नाहीत तसे ईश्वर व 
जग हे एक नाहीत. ज्याप्रमाणे सर्व घटपटादिकांमध्ये आकाश व्यापक आहे आणि घटपटादी आकाश नाही 
त्याप्रमाणे चेतन परमेश्वर सर्वांमध्ये भरून राहिलेला असला तरी सर्व पदार्थ चेतन होत नाहीत. ज्याप्रमाणे 
आकाश सर्वांमध्ये समान असते आणि पृथ्वी आदी पदार्थांचे अवयव समान नसतात त्याप्रमाणे परमेश्वरासमान 
कोणी नाही. ज्याप्रमाणे विद्वान व अविद्वान, धर्मात्मा व अधर्मात्मा वांची बरोबरी होऊ शकत नाही त्याप्रमाणे 
विद्यादी सद्गुण, सत्यभाषणादि सत्कर्मे, सुशीलतादी स्वभाव यांच्या न्यूनाधिक्यामुळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७६ बारावासमुल्लास 











| ब अंत्यज हे लहान बा मोठे मानले य्य वर्णांसंबंधीचे 
आहेते पाहावे. 

(नास्तिक) ईश्वराने जगाचे आधिपत्य आणि जगत्रूपी ऐश्वर्य यांचा स्वीकार 

(आस्तिक) ईश्रराने जगाचे आधिपत्य कधीही ग्रहण केले नव्हते अथवा सोडलेही नव्हते. पातु: 
आणि जगतूरूपी ऐश्वर्य या गोष्टी ईश्वरामध्येच आहेत. ठो त्यापासून कधी वेगळा होऊ शकत नाही. तेव्हा ग्रहण 
काय करणार ? कारण अप्राप्त असेल त्याचेच ग्रहण होऊ शकते. व्याप्यापासून व्यापक आणि व्यापकापासून 
व्याप्य कधी वेगळे होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनादी काळापासून सदैव स्वामित्व व अनंत ऐश्वर्य ईश्वरामध्ये 
आहे, त्याचे ग्रहण व त्याग जीवांच्या बाबतीत घडू शकते. ईश्वराबाबतीत ती शक्यता नसते. 

(नास्तिक) ईश्वराने रचल्यामुळे सृष्टी अस्तित्वात आली असेल तर आई-बापांचे कार्य काय ? 

(आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टीचा कर्ता ईश्वर आहे. तो जीवसृष्टीचा कर्ता नाही. जीवांची जी कर्तव्यकर्मे आहेत. 
ती ईश्वर करीत नाही. ती जीवच करतात. जसे वृक्ष, फळे औषधी, अन्न इत्यादी गोष्टी ईश्वराने उत्पन्न केल्या 
आहेत. आता त्या वस्तू धेऊन त्या दळून, कुटून, पोळी, भाकरी वगैरे पदार्थ माणसाने बनविले व खाल्ले 
नाहीत तर त्याच्या ऐवजी परमेश्वर त्या गोष्टी करील काय ? जीवांनी वा गोष्टी केल्या नाहीत तर जीवन जगणेच 
शक्य नाही. म्हणून आदी सृष्टीमध्ये जीवांच्या शरीरांचे साचे बनविणे हे ईश्वराधीन असते. त्यानंतर त्यांपासून 
पुत्रादींची उत्पत्ती करणे हे जीवांचे कर्तव्य कर्म असते. 

(नास्तिक) जर परमात्मा शाश्वत, अनादी, चिदानंद, ज्ञानस्वरूप आहे तर जगाच्या प्रपंचात व दुःखात तो 
का पडला ? आनंद सोडून दु:ख ग्रहण करण्याचे असले काम कोणी सामान्य मनुष्यही करीत नाही, मग ईश्वराने 
तेकाकेले ? 

(आस्तिक) परमेश्वर कसल्याही कटकटीत व दु:खात पडत नाही. तो आपल्या आनंदाचा त्यागही करीत 
नाही, कारण कटकटीत व दु:खात पडणे ही गोष्ट जो एकदेशी व मर्यादित असेल त्याच्या बाबतीत संभवते. जो 
सर्वदेशी आहे त्याच्या बाबतीत ती संभवत नाही, जर अनादी, चिदानंद, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगाची ठरतयात्त 
करणार नाही तर दुसरा कोण करू शकेल ? जग निर्माण कण्याचे सामर्थ्य जीवामध्ये नाही; आणि जडामध्ये 
स्वत: बनण्याचेही सामर्थ्य नाही, यावरून हे सिद्ध होते की, परमात्माच जगाची निर्मिती करतो व सदा आनंदात 
राहतो. परमात्मा जसा परमाणुंपासून स्टिनिर्माण करतो तसा मातापितारूपी निमित्त कारणाच्या योगाने जीवाची 
उत्पत्ती होण्याच्या व्यवस्थेचा नियम त्यानेच केला आहे. 

(नास्तिक) ईश्वर मुक्तिरूपी सुख सोडून जगाची सृष्टी करणे, ती धारण करणे व प्रलय करणे या भानगडीत 
कशाला पडला ? 

(आस्तिक) ईश्वर सदैव मुक्त असल्यामुळे तुमच्या साधनांनी सिद्ध झालेल्या, एका देशात राहणाऱ्या, 
बंधनपूर्वक मुक्तीने युक्त अशा तीर्थकरांग्रमाणे तो सनातन परमात्मा नाही. जो अनंतस्वरूपी, गुणकर्मस्वभावयुक्त 
परमात्मा आहे तो या किंचित मात्र जगाची ठर्त्पात्त, स्थिती व लव करीत असूनही बंधनात पडत नाही. कारण 
सत्यार्थ प्रकाश ३७७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








बंधन व मोक्ष या गोष्टी परस्पर सापेक्ष आहेत. जसे मुक्तीच्या अपेक्षेने बंधन. र अपेक्षेने मुक्ती होत 
असते. जो कधी बद्ध नव्हता त्याला मुक्त कसे म्हणता येईल ? जे जीव एकदेशी असतात तेच सदा बद्ध व मुक्त 
होत असतात. अनंत, स्वदेशी, सर्वव्यापक ईश्वर, तुमच्या तीर्थकरांप्रमाणे नैमित्तिक बंधन-मुक्तीच्या चक्रात 
कधी अडकत नाही. म्हणून तो परमात्मा सदैव मुक्त असतो, असे म्हटले जाते. 

(नास्तिक) भांग घेतली असता तिची नशा जशी भांगपिणाऱ्याला आपोआपच भोगावी लागते. तसेच 
जीवकर्माची फळे भोगतात. त्यात ईश्वराचा काहीही संबंध नाही. 

(आस्तिक) राजाचे शासन नसेल तर चोर, डाकू, लंपट इत्यादी दुष्ट माणे स्वत: होऊन तुरुंगात किवा 
फाशीला जात नाहीत किंवा जाऊ इच्छित नाहीत. परंतु राज्याच्या न्यावव्यवस्थेप्रमाणे त्यांना बळजबरीने 
पकडून राजा त्यांना शिक्षा देत असतो. याचप्रमाणे जीवालाही ईश्वर त्याच्या कर्मानुसार न्यायव्यंवस्थेच्या योगाने 
यथायोग्य शिक्षा देतो. कारण कोणताही जीव आपल्या दुष्ट कर्मांची फळे भोगू इच्छित नाही. म्हणून न्यायनिवाडा 
करण्यासाठी न्यायाधीश म्हणून परमेश्वराची आवश्यकता आहे. 

(बास्तिक) जगामध्ये एक ईश्वर असून जितके मुक्त जीव आहेत ते सगळे इंश्रर आहेत. 

(आस्तिक) हे म्हणणे पूर्णपणे निरर्थक आहे. कारण जो प्रथम बद्ध असतो तो मुक्त होऊन पुन: बंधनात 
अवशय अडकतो. कारण तो स्वाभाविकपणे सदैव मुक्त नसतो. तुमचे चोवीस तीर्थकर पूर्वी बद्ध होते. नंतर ते 
मुक्त झाले. ते पुन: बंधनात अवशय पडतील. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे जीवांसारखेच ईश्ररही अनेक असतील तर 
जीव अनेक असल्यामुळे जसे आपसात भांडतात तसे ईश्वरही आपसात मारामाऱ्या करतील. 

(नास्तिक) हे मूढ ! जगाचा कर्ता (निर्माता) कोणी नाही. जग हे स्वयंसिद्ध आहे. 

(आस्तिक) ही जैनांची फार मोठी घोडचूक आहे. कर्त्यावाचून कोणतेही कर्म आणि कर्मावाचून कोणतेही 
कार्य होत असलेले जगात दिसते काय ? गव्हाच्या शेतात गहू आपोआप दळले जाऊन त्यांच्या चपात्या बनून 
त्या जैनांच्या पोटात जाव्यात अशी ही गोष्ट आहे. कापसापासून सूत, कापड व अंगरखा, दुपट्टा, धोतर, पगडी 
हृत्यादी कपडे आपोआप बनत नाहीत. जर असे आहे तर कर्त्या ईश्वरावराचून हे विविध जग आणि नाना प्रकारची 
विशेष रचना कशी बनू शकेल ? जर तुम्ही हट्टाने हे जग स्वयंसिद्ध आहे असे मानणार असाल तर वर सांगितेली 
वल्ले कर्त्यावाचून आपोआप तयार होतात असे तुम्ही प्रत्यक्ष दाखवून द्या. जर तुम्ही तसे सिद्ध करू शकत नसाल 
तर मग तुमचे निराधार कथन कोणता बुद्धिमान मानू शकतो ? 

(नास्तिक) ईश्रर विरक्त आहे की मोहित ? तो विरक्त असेल तर जगाच्या प्रपंचात तो का पडला ? जरतो 
मोहित असेल तर जग बनविण्यास समर्थ होणार नाही. 

(आस्तिक) परमेश्वरामध्ये वैराग्य अथवा मोह कधीच संभवत नाही. कारण जो सर्वव्यापक आहे तो 
कोणाला सोडणार व कोणाचे ग्रहण करणार ? ईश्वराहून उत्तम किंवा त्याला अप्राप्त असा कोणताही पदार्थ नाही. 
त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचा मोह त्याला होत नाही. वैराग्य व मोह होणे वा गोष्टी जीवाच्या बाबतीत घडतात, 
ईश्वराच्या बाबतीत नाही. 
नास्तिक पंथाची समीक्षा ३७८ बारावा समुल्लास 











हर ईश्वराला जगाचा कर्ता व जीवांच्या कर्मांची फळे देणारा समजाल तर ईश्चर ऐहिक गोष्टींत 
गुरफटून दु:खी होईल. 

(आस्तिक) पाहा ! अनेकविध कर्मांचा कर्ता आणि प्राण्यांना त्यांच्या कर्मांची फळे देणारा या जगातील 
धार्मिक, न्यायाधीश, विद्वान माणूस जर कर्मांमध्ये गुंतत नाही व दु:खी होत नाही तर अनंत सामर्थ्यसंपन्न परमेश्वर 
ऐहिक गोध्ीत कसा गुरफटेल व कसा दु:खी होईल ? बाकी तुम्ही स्वत:प्रमाणे व आपल्या तीर्थकराप्रमाणे 
पेश्वरासही अज्ञानयुक्त समजता. ही सारी तुमच्या अविद्येची लीला आहे. अविद्यादी दोषांपासून मुक्त होण्याची 
तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही वेदादी सत्य शास्त्रांचा आश्रय घ्या. निष्कारण भ्रमात पडून धक्के का खाता ? 

जगाच्या अनादीत्वाची समीक्षा 

आता जैन लोक जगाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहातात व मानतात ते त्यांच्या सूत्रांच्या आधाराने आम्ही 
दाखवतो आणि सुत्रांचा मूळ अर्थ संक्षेपाने सांगून मग खऱ्या खोट्याची समीक्षा करतो :- 

मूल- सामि अणाइ अणन्ते, चउगई संसारघोरकान्तारे । 

मोहाइ कम्मगुरुठिड़, विबागवसउ भमड़ जीवो ॥। 
प्रकरणरलाकर भाग दुसरा पहीशतक । (२) सम्यकवस्वरूपस्तव | सूत्र २! 
हे प्रकरण रलाकर नावाच्या ग्रंथाच्या 'सम्यकृत्वप्रकाश' वा प्रकरणातील गौतम व महावीर यांचा संवाद 
आहे. याचा संक्षेपाने उपयोगी अर्थ असा आहे की, जग हे अनादि अनंत आहे. याची कधीही उत्पत्ती झाली नाही. 
व कधीही नाश होणार नाही. अर्थात हे जग कोणीही बनविलेली नाही. आस्तिक, नास्तिक संवादामध्ये हीच 
गोष्ट याच शब्दांत सांगितलेली आहे की, "हे मूढा ! जगाचा कर्ता कोणीही नाही. हे कधी बनले माही आणि 
याचां नाश कधी होत नाही.'" 

(समीक्षक) जो संयोगाने उत्पन्न होतो तो कधीच अनादी व अनंत असू शकत नाही. तसेच कर्माची उत्पत्ती 
व विनाश झाल्याखेरीज राहत नाही. जगामध्ये जितके पदार्थ ठत्पन्न होतात ते सर्व संयोगजन्य उत्पत्ती व 
विनाशयुक्त असल्याचे दिसतात. मग हे जग उत्पत्तीविनाशयुक्त का नाही ? म्हणून तुमच्या तीर्थकरांना सम्यक 
बोध झालेला नव्हता हेच खो. त्यांना सम्यक ज्ञान झाले असते तर त्यांनी अशा अशक्य गोष्टी कशाला 
लिहिल्या असत्या ? जसे तुमचे गुरू आहेत तसेच तुम्ही त्यांचे शिष्य आहोत. तुमच्या गोष्टी ऐकणाऱ्यांना 
पदार्थांचे खरे ज्ञान कधीच होऊ शकणार नाही. 

पाहा ! जो प्रत्यक्ष संयुक्त (संयोगजन्य) पदार्थ दिसतो त्याची उत्यत्ती व विनाश तुम्ही का मान्य करीत 
नाही ? अर्थतियांच्या आचायांना व जैनांना भूगोल-खगोल विद्याही येत नव्हती; आणि आजही त्यांच्यात ही 
विद्या नाही. नाहीतर खाली लिहिलेल्या अशक्य गोष्टी त्यांनी का मानल्या व सांगितल्या असत्या ? 

पाहा ! या सृष्टीमध्ये पृथ्वीकाय म्हणजे पृथ्वी ही जीवाचे शरीर आहे आणि जलकायादी जीवही आहेत, 
असे मानतात. पण त्यांचे हे म्हणणे इतर कोणीही मान्य करू शकणार नाहीत. यांच्या असल्याच आणखी. काही 
खोट्या गोष्टी पाहा. ज्या तीर्थकरांना जैन लोक सम्यक ज्ञानी व परमेश्वर मानतात त्यांच्या खोटेपणाचे हे. नमुने 


सत्याधप्रकाश | णा 3डुककण?१?१हकल्यानकलस्वत महर्षि दयानंद सरस्वती 











आहेत. 'र्लसारभाग _- ग्रंथाच्या १४५ व्या पृष्ठावर काळाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केली आहे. : (या 
ग्रंथाला जैन लोक मानतात. २८ एप्रिल १८७९ रोजी बनारसच्या जैनप्रभाकर छापखान्यात नानकचंद जती 
यांनी हा ग्रंथ छापून प्रसिद्ध केला आहे.) 

समयाचे नाव सूक्ष्मकाल असे आहे. असंख्यात समवांना 'आवलि' असे म्हणतात. एक कोटी, सदुसष्ट - 
लाख, सत्तर हजार, दोनशे सोळा आवल्यांचा एक मुहूर्त होतो. अशा तीस मुहू्तांचा एक दिवस, पंधरा दिवसांचा 
एक पक्ष, दोन पक्षांचा एक महिना आणि बारा महिन्यांचे एक वर्ष होते. अशा सत्तर लाख कोटी, छप्पन्न हजार 
कोटी वर्षांचा एक पूर्व होतो. अशा असंख्यात पूर्वांचा एक 'पल्योपम काळ' होतो असे म्हणतात. 

असंख्यात म्हणजे काय ? चार कोस चौरस आणि तितकीच खोल अशी एक विहीर खणावी आणि ती 
जुगुली माणसाच्या शरीरावरील निम्नलिखित केसांच्या तुकड्यांनी भरावी. हल्लीच्या माणसाच्या केसांहून 
जुगुली माणसाचा केस चार हजार शहाण्णवव्या हिश््याने सुक्ष्म असतो. म्हणजे जुगुली माणसाचे चार हजार 
शहाण्णव केस एकत्र केले तर आजकालच्या माणसाचा एक केस होतो. अशा जुगुली माणसाच्या एका 
केसांच्या अंगुळाएवढ्या भागाचे सात वेळा आठ-आठ तुकडे केल्यास २०,९७, (५२ म्हणजे बीस लाख, 
सत्त्याण्णव हजार, एकशे बावन्न तुकडे होतात. अशा तुकड्यांनी वर सांगितलेली विहीर भरावयाची. त्यातून दर 
शंभर वर्षांनी एक तुकडा बाहेर काढावयाचा. जेव्हा सर्व तुकडे बाहेर काढले जातील व विहीर रिकामी होईल 
तेव्हा त्यासाठी जेवढा काळ लागला असेल त्याला 'मंख्यात काळ' असे म्हणतात. 

आता त्यांपैकी एकेका तुकड्याचे असंख्यात तुकडे करून तीच विहीर अशी ठासून भरावयची की, 
तिच्यावरून चक्रवर्ती राजाची सेना चालत गेली तरी तो ढीग दबता कामा नये. त्या तुकड्यांपैकी दर शंभर 
वर्षांनी एकेक तुकडा काढावयाचा. अशा प्रकारे जेव्हा ती विहीर रिकामी होईल तेव्हा त्यासाठी लागलेला काळ 
हा त्यात असंख्यात पूर्व पडेल. तेव्हा एक 'पल्योपम' काळ होतो, हा पल्योपम काळ विहीरीच्या दृष्टांतावरून 
जाणावा. 

जेव्हा दहा कोट्यान्‌ कोटी पल्योपम काळ व्यतीत होतो, तेव्हा एक 'सागरोपम काळ' होतो. जेव्हा दहा 
कोट्यान्‌ कोटी सागरोपम काळ निघून जातात तेव्हा एक 'उत्सर्प्षिणी काळ' होतो आणि जेव्हा एक उत्सर्प्पिणी 
व अवसर्प्पिणी काळ व्यतीत होतो तेव्हा एक 'कालचक्र' होते. जेव्हा अनंत कालचक्रे व्यतीत होतात तेव्हा एक 
'पुद्गलपरावर्तत' होतो. 

आता अनंत काळ कशाला म्हणावयाचे ? सिद्धांत पुस्तकामध्ये नऊ दृष्टातानी काळाची संख्या (गणती) 
केलेली आहे. त्याच्या पलीकडे असणाऱया काळाला अनन्तकाळ असे म्हणतात. जीवाचे भ्रमण चालू असतांना 
असे अनन्त पुदूगल परावर्त काळ व्यतीत झाले आहेत. इत्यादी: 

(समीक्षक) गणितजञविद्याविशारद लोकहो, ऐका ! जैनांच्या ग्रंथांतील काळ गणना तुम्ही करू शकाल 
काय ? आणि ती गणना तुम्ही खरी मानू शकाल काव ? पाहा ! वा तीर्थकरांचे गणितविद्येचे ज्ञान हे असे होते. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३८० बारावा समुल्लास 





| 'अविद्येला काही पारावार नाही असे गुरू व शिष्य यांच्या संग्रदायात आहेत. त्यांच्या अफाट अड्डाणीपणाची 
आणखी काही उदाहरणे पाहा. 

क्रषभदेवापासून महावीरापर्यंत जैनांचे चोवीस तीर्थकर होऊन गेलें आहेत. त्यांच्या वचनांचा सारसंग्रह 
'रलसारभाग' या ग्रंथात करण्यात आला आहे. या ग्रंथाच्या पृष्ठ १ ३३ पासून जैनांचे सिद्धांत ग्रंधित करण्यात 
आले आहेत. या ग्रंथाच्या पृष्ठ १४८ वर असे लिहिले आहे की, माती, दगड इत्यादी पृथ्वीपासून भिन्न असून 
त्यांना पृथ्वीकाय जीव समजावे. त्यात राहणाऱ्या जीवांच्या शरीराचे परिमाण (आकार) एका अंगुळांचा 
असंख्यातवा भाग समजावा. म्हणजे असे की ते असंख्य सूक्ष्म जीव असतात. त्यांचे आयुर्मान जास्तीत जास्त 
२२ हजार वर्षे असते. 

'सलसारभाग' पृ. (४९ : वनस्पतीच्या एका शरीरात अनंत जीव असतात. त्यांना सांधारण वनस्पती 
असे म्हणतात. जे कंदमूल प्रमुख व अनंतकाय प्रमुख असतात त्यांना साधारण वनस्पतींचे जीव म्हटले पाहिजे. 
त्यांचे आयुर्मान अनंतमुहूर्त असते. मात्र येथे पूर्वी सांगितलेला जैन मुहूर्त समजावा, 

सामान्य वनस्पतींचे शरीर एकेंद्रिय असते. म्हणजे त्यात फक्त स्पर्शद्रिय असते. त्यात एक जीव राहतो, 
त्याला प्रत्येक वनस्पती म्हणतात. या जीवाचे देहमान म्हणजे शरीराची लांबी एक हजार योजने असते. अर्थात 
पौराणिकांचे योजन ४ कोसांचे असते. परंतु जैनांचे योजन दहा हजार कोसांचे असते. अशा चार हजार कोसांचे 
एक शरीर असते. त्याचे जास्तीत जास्त आयुर्मान दहा हजार वर्षांचे असते. 

आता दोन इंद्रिये असणाऱ्या जीवांची माहिती त्यांचे एक इंद्रिय म्हणजे त्यांचे शरीर व दुसर इंद्रिय म्हणजे 
तोंड होय. शंख, कवडी, ऊ वौरे जीवांचा यात अंतर्भाव होतो. त्यांचे देहमान जास्तीत जास्त अड्रेचाळीस कोस 
स्थूल असते आणि आयुर्मान जास्तीत जास्त बारा वर्षांचे असते. येथे वा लोकांची फारच मोठी गफलत झालेली. 
दिसते. कारण एवढ्या मोठ्या शरीराचे आयुर्मान जास्त लिहाबयास हवे होते. अशा प्रकारची अड्रेचाळीस कोस 
लांबी-रुंदी असलेली ऊ जैनांच्या शरीरात पडत असणार व त्यांनीच ती पाहिली असणार. एवढी मोठी ऊ 
पाहण्याचे भाग्य इतरांना कसे लाभणार ? 

*रलसारभाग' पू. १५० : यांची आणखी अंदाधुंदी पाहा. यांचे विंचू, ढेकूण, कसर व माशी हे प्राणी एक 
योजन लांब शरीराचे असतात. त्यांचे आयुर्मान जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचे असते. आता तुम्हीच पाहा. 
चार-चार कोसांचा विंचू इतर कोणी पाहिला नसेल. आठ मैल लांब शरीर असणारे विंचू व माशाही जैनांच्या 
ग्रंथात आढळतात. असे विंचू व माशा त्यांच्यात घरांत असतील व त्यांनीच पाहिल्या असतील. जगात इतर 
कोणी असे विंचू व माशा पाहिल्या नसतील. असे विंचू जेव्हा एखाद्या जैनाला चावत असतील तेव्हा त्यांचे काय 
हाल होत असतील ? 

मासे वौरे जलचरांचे शरीरमान एक हजार योजने असते. म्हणजे दहा हजार कोसांचे एक योजन या 
हिशेबाने त्यांची शरीरे एक कोटी कोस लांब-रुंद असतात आणि त्यांचे आयुर्मान एक कोटी पूर्व वर्षांचे असते. 
ढे प्रचंड जलचर जैनांखेरीज इतर कोणीही पाहिले नसतील. हत्ती वगैरे चतुष्पाद प्राण्यांचे देहमान दोन 
कोसांपासून नऊ कोसांपर्यंत आणि आयुर्मान चौऱ्याऐंशी हजार वर्षांचे असते असे लिहिले आहे. असे प्रचंड 


सत्यार्थप्रकाश ३८? महर्षि दयानंद सरस्वती 











ऱ् जीवही ज पाहिले असावेत. म्हणून ते त्यावर विश्वास ठेवतात. इतर कोणी बुद्धिमान्‌ त्यावर 
विश्वास ठेवु शकणार नाही. 

'सलसारभाग' पृ. १५१ :- जलचर गर्भज जीवांचे देहमान उत्कृष्ट एक हजार योजने म्हणजे १ कोटी कोस 
आणि आयुर्मान एक कोटी पूर्व वर्षे असते. एवढे मोठे शरीर व आयुर्मान असणारे जीवही यांच्याच आचार्यांनी 
स्वप्नात पाहिले असतील. जी गोष्ट असणे असंभव व कधीच शक्य नाही, ती आहे असे सांगणे हे एक प्रचंड 


असत्यच नाही काव ? 
जैनांचे भूमि परिमाण 

आता भूमीच्या परिमाणाची कथा ऐका. 'स्लसारभाग', पू. १५२:- या तिरप्या लोकात असंख्यात द्वीपे 
आणि असंख्यात समुद्र आहेत. वा असंख्याताचे प्रमाण असे की, अडीच सागरोपम काळात जेवढा काळ येतो 
तितकी द्वीपे व सागर आहेत, असे समजावे. आता या पृथ्वीमध्ये प्रथम एक 'जंबुद्रीप' सर्व द्रीपांच्या मधोमध 
आहे. त्याचे क्षेत्रफळ एक लाख वोजने म्हणजे चार लाख कोस आहे. त्याच्या सभोवती लवण समुद्र असून 
त्याचे क्षेत्रफळ दोन लाख योजने म्हणजे आठ लाख कोस आहे. या जंबुद्वीपाच्या सभोवती 'धातकी खंड' 
नावाचे द्वीप आहे. त्याचे क्षेत्रफळ चार लाख योजने म्हणजे सोळा लाख कोस आहे त्याच्या मागे 'कालोदधी' 
समुद्र आहे. त्याचे क्षेत्रफळ आठ लाख योजने म्हणजे बत्तीस लाख कोस आहे, त्याच्या मागे 'पुष्करावर्त' द्रीप 
आहे. त्याचे क्षेत्रफळ सोळा कोस आहे. ते द्वीप वेगवेगळ्या भागात विभागलेले आहे. त्या द्रीपाच्या अर्ध्या 
भागात माणसांची वस्ती आहे. त्याखेरीज असंख्यात द्वीपे ब समुद्र आहेत. त्यांमध्ये तिर्यक योनीतील 
जीव राहतात. र 
'र्लसारभाग', पृ. १५३:- जंबुद्रीपामध्ये एक हिमबंत, एक ऐरण्यवंत, एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक 
दैवकुरू, एक उत्तरकुरू ही महा क्षेत्रे आहेत. 

(समीक्षक) भूगोल विद्या जाणान्या लोकांनो, ऐका ! भूगोलाचे मोजमाप करण्यात तुमची चूक झाली 
आहे की, जैनांची ? जर जैनांची चूक असेल तर तुम्ही त्यांना समजावून सांगा आणि तुमची चूक असेल तर 
त्यांच्याकडून ती समजावून घ्या, थोडा विचार केला असता आपली अशी खात्री पटते की, जैनांच्या आचार्यांनी 
त्यांच्या शिष्यांनी भूगोल, खगोल व गणित विद्या यांपैकी कशाचाही अभ्यास केलेला नाही. जर ते या विद्या 
शिकले असते तर त्यांनी या अशा अगदीच अशक्य धापा कशाला मारल्या असत्या ? 

असे अविद्वान पुरुष जगाला अकर्तक समजत असतील आणि ईश्वर मानीत नसतील तर त्यात काय 
आश्चर्य ? म्हणून जैन लोक आपले ग्रंथ इतर संप्रदायाच्या विद्वानांना वाचावला देत नाहीत, कारण ज्यांना हे. 
लोक प्रामाणिक तीर्थकरांनी रचलेले सिद्धांत ग्रंथ असे मानतात, त्यांमध्ये अशाच अडाणीपणाच्या गोष्टी 
भरलेल्या आहेत. म्हणून ते लोक आपले ग्रंथ कोणाला पाहू देत नाहीत. ते इतरांनी पाहिले तर त्यांचे बिंग 
फुटेलना! यांच्याखेरीज थोडी देखील बुद्धी असलेला कोणीही माणूस त्यांच्या या धापा खऱ्या मानणार नाही. 
हे जग अनादी आहे असे सिद्ध करण्यासाठी जैनांनी हा सारा डोलारा उभा केलेला आहे. पण त्यांचा हा सिद्धांत 
मुळातच साफ खोटा आहे. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३८२ बारावा समुल्लास 











- आहे. कारणते परमाणू आदी त्वस्वरूप अकर्तुक आहेत. परंुत्यांच्यामध्ये 
नियमपूर्वक संयुक्त अथवा वियुक्त होण्याचे सामर्थ्य मुळीच नाही. द्रव्याचे परमाणू स्वभावत: पृथक व जड आहेत. 
म्हणून ते स्वत:च्या सामध्याने; आपोआप यथायोग्य बनू शकत माहीत. म्हणून त्यांना बनविणारा कोणीतरी 
चेतन अवश्य असला पाहिजे. तो बनविणारा ज्ञानस्वरूप आहे. 

असे पाहा ! पृथ्वी, सूर्य आदी सर्व लोक-लोकांतरांना नियमांमध्ये ठेवणे हे अनादी, अनंत व चेतन 
परेश्वराचे काम आहे. ज्यामध्ये संयोग वरचना विशेष दिसते ते स्थूल जग कधीही अनादी असू शकत नाही, जर 
कार्यरूप जगाला नित्य मानले तर त्याचे कारण कोणीही असणार नाही व तेच कार्वकारणरूप होऊन जाईल. 
तसेतुम्ही म्हणाल तर आपले आपणच कार्य व कारण असे मानण्यामध्ये अन्योन्याश्रय व आत्माश्रय दोष येईल. 
आपल्या खांद्यावर आपणच चढू शकत नाही आणि आपला पिता आपणच होणे शक्‍यनसते. म्हणून जगाचा 
कर्ता अवश्य मानावा लागतो. 

(अरश्न) जगाचा कर्त्ता ईश्वर आहे असे तुम्ही मानत असाल तर त्या ईश्वराचा कर्त्ता कोण आहे ? 
(उत्तर) कर्त्याचा कर्त्ता.व कारणाचे कारण कोणी असू शकत नाही. कारण प्रथम करत्ता व कारण 
असल्यानेच कार्य होते. ज्यामध्ये संयोग- वियोग नसतो, जो प्रधम संयोग-वियोगाचे कारण आहे, त्याचा क्तता 
अथवा कारण कोणी असू शकत नाही. या मुद्याचे विशेष विवेचन आठव्या समुल्लासात सृष्टीविषवक चर्चेमध्ये 
केले आहे. ते पाहावे, 

या जैन लोकांना स्थूल गोष्टींचेही नीट ज्ञान नाही. तर मग त्यांना परम सूक्ष्म सृष्टिविदयेचे ज्ञान कसे काय 
असणार ? जैन लोक सृष्टीला अनादी अनंत मानतात. तसेच द्रव्यपर्यायांनाही अनादी अनंत मानतात आणि 
प्रतिगुण, प्रतिदेश यांमध्ये पर्याव व प्रतिवस्तूमध्येही अनंत पर्याय मानतात. हे सारे 'प्रकरणरलाकरा' च्या प्रथम 
भागात लिहिले आहे. तसे होणे कधीही शक्य नाही. कारण ज्यांना अंत म्हणजे मर्यादा असते. त्यांचे सर्व 
संबंधित पदार्थ अंत असणारेच असतात. अनंताला जरी असंख्य म्हटले तरीही ते टिकू शकत नाही. जीवाच्या 
संदर्भात ही गोष्ट होऊ शकते. परंतु परमेश्वरासमोर ती टिकू शकत नाही. कारण एका-एका-ट्रव्यामध्ये आपापल्या 
एकेका कार्वकारण सामर्ध्याला अविभाग पर्यायांनी अनंत सामर्थ्ययुक्त मानणे हे निव्वळ अडाणीपणाचे आहे. 
जर एकेका परमाणू द्रव्याची सीमा आहे तेव्हा त्यात अनंत विभागरूप पर्याय कसे राहू शकतात ? याचप्रमाणे 
एकेका द्रव्यामध्ये अनंत गुण आणि एका गुण प्रदेशात अविभागरूप अनंत पर्यायांनाही अनंत मानणे हा निव्वळ 
पोरकटपणा आहे. कारण ज्यांच्या अधिकरणाला अंत आहे तर त्यात राहणाऱ्याला अंत का नसेल ? अशाच 
लंब्याचवड्या खोट्या गोष्टी या ग्रंथात लिहिल्या आहेत. 

जीवभिन्नांचे अचेतनत्च 

आता जीव व अजीव या दोन पदार्थांविषयी जैनांचे मत असे आहे:- 

चेतनालक्षणो जीव: स्यादजीवस्तदन्यक: । 

सत्कर्मपुद्गला: पुण्यं पापं तस्य व्िपर्यय: 1 आहत-दर्शनपू. ८७ 
हे जिनदत्तसूरीचे वचन आहे आणि हेच प्रकरण रलाकराच्या पहिल्या भागातील नवचक्रसार प्रकरणातही 
सत्यार्थ प्रकाश श्ट्डे महर्षि दयानंद सरस्वती 





ऱ आहे. जीव चेतनालक्षणयुक्त आहे आणि अजीब चेतनारहित म्हणजे जड़ (अचेतन) आहे. सत्कर्मरूप 
पुदूगल हे पुण्य आणि दुष्कर्मरूप पुद्गल हे पाप आहे. 

(समीक्षक) जीव आणि जड (अचेतन) यांचे लक्षण बरोबर आहे. पण जे जडुरूप पुद॒गल आहेत ते 
कधीच पापपुण्ययुक्त असू शकत नाहीत. कारण पाप व पुण्य करण्याचा स्वभाव चेतनामध्ये असतो. पाहा ! हे 
जितके जड (अचेतन) पदार्थ आहेत ते सर्व पापपुण्यारहित आहेत. जीवांना अनादि मानता ते ठिक आहे. परंतु 
त्याच अल्प व अल्पज्ञ जीवाला मुक्ती लाभल्यानंतर सर्वज्ञ मानणे चूक आहे. कारण जो अल्प व अल्पज्ञ आहे 
त्याचे सामर्थ्यही सर्वदा मर्यादितच राहाणार, 

जैन लोक जग, जीव, जीवाची कर्मे व बंधने अनादि आहेत असे मानतात. या बाबतीतही जैनांच्या 
तीर्थकरंची चूक झालेली आहे. कारण संयुक्त जगताचे कार्यकारण, प्रवाहाने कार्य आणि जीवाचे कर्मे, बंधनेही 
अनादी होऊ शकत नाहीत. जर तुम्ही तसे मानता तर कर्म व बंधन यांपासून मुक्त होणे का मानता ? कारण जो 
पदार्थ अनादी आहे तो कधीच सुटू शकत नाही. जर अनादीचाही नाश होतो असे मानाल तर तुमच्या सर्व अनादी 
पदार्थांचा नाश होतो असे मानण्याचा प्रसंग तुमच्यावर ओढवेल आणि जर तुम्ही अनादीला नित्य मानाल तर 
कर्म व बंधन हेही नित्य ठरतील. मग सर्व कर्मांच्या नाशाचा प्रसंग येईल आणि जर अनादीला नित्य मानाल तर 
कर्म व बंधनही नित्य भानावे लागतील. सर्व कर्मे सुटणे हीच मुक्ती आहे असे तुम्ही मानत असाल तर सर्व कर्मे 
सुटणे हे मुक्तीचे निमित्त झाले व मग मुक्ती ही नैमित्तिक मुक्ती होईल व ती सदैव राहू शकणार नाही. कर्म व क्तता 
यांचा संबंध नित्य असल्यामुळे कर्मेही कधीच सुटणार नाहीत. शिवाय तुम्ही आपली मुक्ती व तीर्थकरांची मुक्ती 
नित्य मानली आहे ते बरोबर नाही. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे धान्याचे फोलपट काढून टाकल्यावर किंवा त्याचा अमीशी संयोग झाल्यावर ते बीज 
पुन्हा उगवत नाही त्याप्रमाणे मुक्त झालेल्या जीवाला पुन: जन्ममरणरूपी संसारचक्रात सापडावे लागत नाही, 

(उत्तर) जीव आणि कर्म यांचा संबंध टरफल व बीज यांच्यातील संबंधासारखा नाही. त्यांचा समवाय 
संबंध आहे. म्हणजे तै नित्य आहे. म्हणून जीव आणि त्याच्यातील कर्म व कर्तृत्वशक्ती यांचा संबंध अनादी 
काळापासून आहे. जीवामध्ये कर्म करण्याच्या शक्तीचाही अभाव आहे, असे तुम्ही मानाल तर सगळे जीव 
पाषाणवत होऊन जातील आणि त्यांच्यामध्ये मुक्तीचा उपभोग घेण्यासाठी सामर्थ्यही ठरणार नाही. अनादी 
काळापासून असलेल्या कर्मबंधनातून सुटून जीव जसा मुक्त होतो तसाच तो तुमच्या मुक्तीतूनही सुटून बंधनात 
पडेल. कारण जसे तुम्ही कर्मरूपी मुक्तीच्या साधनांपासूनही सुटून जीव मुक्त होतो असे मानता तसेच तो नित्य 
मुक्तीतुनही सुटून बंधनात पडतो असे मानावे लागेल. साधनांनी सिद्ध झालेला पदार्थ कधीही नित्य असू शकत 
नाही. आणि जर साधन सिद्धीवाचून मुक्ती होते असे तुम्ही मामाल तर कर्मांवाचूनही बन्च प्राप्त होऊ शकेल, 
ज्याप्रमाणे वत्नांना घाण लागते आणि वस्र धुतल्यावर ती निघून जाते आणि पुन: वस्न घाण होते. त्याप्रमाणे 
मिध्यात्वादी हेतूमुळे व राग (मोह), द्रेषादि कारणांच्या आश्रयामुळे जीवाला कर्मरूपी मळ लागतो व तो सत्यकू 
ज्ञान, दर्शन, चासित्राने निर्मळ होतो. मळ लागण्याच्या कारणांमुळे मळ लागला असे तुम्ही मानीत असाल तर मुक्त 


नास्तिक पंथाची समीक्षा श्ट्ड बारावा समुल्लास 








जीव संसारी बनतो व संसारी जीव मुक्त होतो असे तुम्हाला अवश्य मानावे लागेल. कारण ज्याप्रमाणे निमित्तांनी 
(कारणांनी) मलिनता सुटते, (नाहीशी होते) त्याप्रमाणे निमित्तांनी मलिनता लागेलही. म्हणून जीवाचे बंधन व 
मुक्ती यांना प्रवाह रूपाने अनादी माना. अनंतत्वाने त्यांना अनादी मानू नका. 

(प्रश्न) जीव कधीही निर्मळ नव्हता. किंतु मळासह आहे. 

(उत्तर) जर तो कधी निर्मळ नव्हता तर तो कधीच निर्मळ होऊ शकणार नाही. ज्याप्रमाणे शुंभ्र वस्रावर 
नंतर लागलेला मळ धुवून काढता येतो. त्याचा स्वाभाविक पांढर रंग काढून टाकता येत नाही. वतर धुतल्यानंतरही 
त्याला मळ लागतो. त्याचप्रमाणे जीवाला मुक्त झाल्यानंतरही मळ लागू शकतो. 

(प्रश्न) जीव हा पूर्वोपार्जित कमनिच स्वत: शरीर धारण करतो. त्यासाठी ईश्वराला मानणे व्यर्थ आहे. 

(इत्तर) जर केवळ कर्मच शरीर धारणेचे निमित्त असेल, ईश्रर हे कारण नसेल तर कोणताही जीव ज्यात 
खूप दुःख भोगावे लागेल असा वाईट जन्म कधीच घेणार नाही, सदैव चांगलेच जन्म धारण करील. कर्म हे 
प्रतिबंधक आहे, पण ज्याप्रमाणे चोर आपण होऊन तुरुंगात'जात नाही किंवा स्वेच्छेने फासावर चढत नाही, 
पण राजा त्याला तशी शिक्षा देतो, त्याचप्रमाणे जीवाला शरीर धारण करावयास लावणाऱ्या वत्याच्या कर्मानुसार 
फळ देणाऱ्या परमेश्वराला तुम्हीही माना. 

(प्रश्न) मद (नशा) जसा आपोआप चढतो त्याप्रमाणे कर्माचे फळ आपोआप प्राप्त होते. ते देण्यासाठी 
दुसऱ्याची आवश्यकता नसते. 

(इत्तर) तसे असेल तर नेहमी मद्यपान करणाऱ्याला कमी नशा चढते आणि सवय नसलेल्यांना जास्त 
चढते, याप्रमाणे नेहमी खूप पाप अथवा पुण्य करणाऱ्यांना कमी फळ आणि कधी-मधी व थोडेसे पाप-पुण्य | 
करणाऱ्यांना जास्त फळ मिळाले पाहिजे. तसेच लहान कर्म करणाऱ्यांना मोठे फळ मिळाले पाहिजे. 

(प्रश्न) ज्याचा जसा स्वभाव असतो त्याला तसेच फळ मिळत असते. | 

(इत्तर) जर स्वभावानुसार फळ मिळत असेल तर ते मिळणे अधवा न मिळणे हे घडू शकत नाही. स्वच्छ 
वस्लाला काही कारणांनी मळ लागतो व तो धुण्याच्या निमित्ताने दूर होतो, असे मानणेच योग्य ठे. 

(प्रश्न) संयोगावाचून कर्म परिणामाला प्राप्त होत नाही. ज्याप्रमाणे दूध व विरजण यांच्या संयोगावाचून दही | 
तयार होत नाही त्याचप्रमाणे जीव आणि कर्म यांच्या संयोगाने कर्माचा परिणाम होत असतो. 

(उत्तर) दूध आणि विरजण यांचे मिश्रण करणारा तिसरा एकजण असतो. ज्याप्रमाणे जीव आणि त्यांच्या 
कर्मांची फळे यांचा संबंध जोडणारा तिसरा ईश्वर असला पाहिजे. कारण जड (अचेतन) पदार्थ स्वत: नियमाने 
संयुक्त होत नाहीत; आणि जीवही अल्यज्ञ असल्यामुळे स्वत: आपल्या कर्मांची फळे प्राप्त करीत नाहीत. 
यावरून हे सिद्ध होते की, ईश्वरस्थापित सृष्टिक्रमावाचून कर्मफळाची व्यवस्था होऊ शकत नाही. 

(प्रश्न) जो कर्मापासून मुक्त असतो त्यालाच ईश्वर असे म्हणतात. 

(उत्तर) अनादी काळापासून जीवांशी कर्मे जोडली गेलेली आहेत. त्यांच्यापासून जीव कधीच मुक्त होऊ 
शकणार नाही. 





सत्यार्थप्रकाश ऐट५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


हशवाााााााावायायााशा 







डे कर्माचा बंध अनादी नसून सादी (आदिसहित) आहे. 
(उत्तर) बंध हा सादी असेल तर कर्माचा वोग अनादी असू शकत नाही, आणि संवोगापूर्वी जीव निष्कर्म 
होता असे ठरेल. मग निष्कर्माला कर्म लागते तर मुक्तांनाही ते लागेल. कर्म व कर्ता यांचा समवाय म्हणजे नित्य 
संबंध असतो. तो कधी सुटत नाही. म्हणून नवव्या समुद्ासात आम्ही जे लिहिले आहे तसेच मानणे योग्य आहे. 
जीवाने आपले ज्ञान व सामर्थ्य कितीही वाढविले तरी त्याचे ज्ञान परिमित आणि सामर्थ्य मर्यादितच 
राहणार. ते ईश्चरासारखे अनंत व अमर्यादित कधीच होऊ शकणार नाही. मात्र जितके सामर्थ्य वाढणे उचित आहे 
तितके तो योगाच्या साह्याने वाढवू शकतो. 

जैनांमधील अर्हत लोक देहाच्या परिमाणावरून जीवाचेही परिमाण मानतात. त्यांना असे विचारले 
पाहिजे की, हत्तीचा जीव किडामुंगीत व किडामुंगीचा जीव हत्तीच्यामध्ये कसा सामावू शकेल ? हीही एक 
पूर्वपणाचीच गोष्ट आहे. कारण जीव हा एक सूक्ष्म पदार्थ असून तो एका परमाणूतही राहू शकतो. पंतुत्याच्या 
शक्ती शरीरामध्ये प्राण, विद्युत व नाडी इत्यादिकांशी संबुक्त होऊन राहतात. त्या शक्तींमुळे त्याला संपूर्ण 
शरीरातील हालचाली कळतात. तो चांगल्या संगतीने चांगला व वाईट संगतीने वाईट बनतो. जैन लोक अशा 
प्रकारचा धर्म मानतात. 

५:०7 रेजीब भव दुहादं, इक्केंचिय हर जिणमयं धम्मं। 
| शीय इयराणंपणमंतो, ह यकत क षटैशतक६ पड 
। संक्षिप अर्थ : अरे जीवा ! एकच जिनमत, श्रीवीतरागभाषित धर्मच इहलोकाशी संबंधित जन्म, जरा, मरण 
इत्यादी दुःखांचे हरण करणारा आहे. याचप्रमाणे सुदेव व सुगुरू हेही जैन धर्मी आहेत असे जाणावे, वीतराग 
क्रषभ देवापासून महावीरापर्यंतच्या वीतराग देवाखेरीज हरी, हर, ्रह्मा इत्यादी जे: इतर कुदेव आहेत त्यांची पूजा 
आपल्या कल्याणासाठी जे लोक करतात ते सगळे फसविले गेले आहेत. 

याचा भावार्थ असा की जैनमताचे मुदेव, सुगुरु व सुधर्म वगळता इतर कुदेव, कुगुरु व कुघर्म यांचे सेवन 
केल्याने काहीही कल्याण होत नाही. ॥३॥ 

॥। (समीक्षक) याचे धर्मग्रंथ कसे निंदायुक्त आहेत याचा विद्वानांनीच आता विचार करावा. 
मूल:- अरिहं देवो सुगुरु धम्मं च पंच नवकारो । 

धज्नाणं कयच्छाणं, निरन्तरं बसड़ हिययस्मि॥ प्रक. भा.) पी.६०) सू.! 
अरिहन्‌देवेनद्रकृत पूजादिरुण सारखा दुसरा कोणताही उत्तम पदार्थ नाही असा जो देवांचा देव, शोभायमान 
अरिहन्तदेव, ज्ञानक्रियावान, शास्त्रांचा उपदेश, शुद्ध, कषावमलरहित, सम्यकत्व विनय दयामूल, श्रीजिनभाषित 
जो धर्म आहे तोच दुर्गतीत पडणार्‍या प्राण्यांचा उद्धार करणारा आहे. इतर हरिहरादिकांचा धर्म इहलोकातून उद्धार 
करणारा नाही. पंच अरिहितादिक परेष्ठी व त्यांच्याशी संबंधित या सर्वांना नमस्कार. हे चार पदार्थ धन्य आहेत, 
अर्थात श्रेष्ठ आहेत. दया, क्षमा, सम्यकत्व, ज्ञान, दर्शन व चारित्य हा जैनांचा धर्म आहे. ॥!॥ 
(समीक्षक) जी दया ममुष्यमात्रावरनाही ती दयाही नव्हे व क्षमाही नव्हे. ज्ञानाऐवजी अज्ञानाला, दर्शनाऐवजी 
अंधाराला आणि चारियाऐवजी उपासमारीला महत्त्व देणे ही काव चांगली गोष्ट आहे ? 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३८६ बारावा समुल्लास 












































डि डी 
मूल - जड़ न कुणसि तव चरणं, न पठसि न गुणेसि देसि नो दाणम्‌। 
ता इत्तियं सक्किसि, जं देवो इक्क अरिहन्तो । प.भा.२! पटो. तू. (८ 
हे मनुष्या ! जे तू तप-चरित्र करू शकत नाही, सूत्र पण वाचू शकत नाही, प्रकरणादिचा विचारही करू 
शकत नाही आणि सुपात्राला दान पण देऊ शकत नाही. तो तू एक देवता अर्हिंत जो आमची आराधना हेतू 
सुयोग्य गुरू, सुधर्म जैन मतामध्ये श्रद्धा ठेवणे सर्वोत्तम गोष्टी आहेत, उद्धाराचे कारण आहे.॥२॥ 

(समीक्षक) दया आणि क्षमा वा जरी चांगल्या गोष्टी असल्या तरी पक्षपात केल्याने दवा ही अदया व क्षमा 
ही अक्षमा होत असते. आमच्या म्हणण्याचा मथितार्थ असा की, कोणत्याही जीवाला दु:ख न देणे ही गोष्ट 
सर्वथा संभव होऊ शकत नाही. कारण दुष्टांना शिक्षा करणे ही गोष्टही दयाच समजली पाहिजे. एका दुष्टाला 
शिक्षा दिली गेली नाही तर हजारो माणसांना दु:ख होण्याची शकयता असते. म्हणून त्याच्या बाबतीतली दया ही. 
अदया ब क्षमा ही अक्षमा होते. 

सर्व ्राण्यांचे दु:ख नाहीसे करणे व त्यांना सुखी करण्याचा उपाव अंमलात आणणे वाला दवा असे म्हटले 
जाते, हे खरे आहे. केवळ पाणी गाळून पिणे आणि क्चुद्र जीवजंतूंना वाचविणे ही खरी दया नव्हे. परंतु अशा 
प्रकारची दया जैनांच्या फक्त बोलण्यातच असते. कारण तसे आचरण ते मुळीच करीत नाहीत. माणूस कोणत्याही 
पंथाचा असला तरी त्याच्यावर दया करून त्याला खायला प्यायला घालून त्याचा सत्कार करणे आणि दुसऱ्या 
पंथाच्या विद्वानांचा सम्मान व सेवा करणे ही दया नाही काय ? 

जरया लोकांमध्ये खरी दया असती तर 'विवेकसार' या ग्रंथाच्या पृष्ठ २२! वर त्यांनी असे का लिहिले 
असते ? त्यांनी काय लिहिले आहे पहा :- (१) दुसऱ्या पंथाच्या लोकांची स्तुती करू नये; अथवा त्यांच्या 
सद्ुणांची प्रशंसा करू नये. (२) दुसर्‍या संप्रदायाच्या लोकांना नमस्कार करू नये. (३) 'आलपन' म्हणजे इतर 
पंथांच्या लोकांशी कमी बोलावे. (४) 'संलपन' म्हणजे त्यांच्याशी पुन: पुन: बोलू नये. (५) त्यांना अन्नवस्राचे 
दान करू नये, म्हणजे त्यांना खाण्या-पिण्याच्या वस्तूही देऊ नयेत. (६) इतर पंथाच्या प्रतिमांच्या पूजेसाठी 
गंध, पुष्पे वोरेही देऊ नयेत. या सहा यातना आहेत. म्हणजे ही सहा प्रकारची कर्मे जैनांनी कधी करू नयेत. 

(समीक्षक) आता बुद्धिंतांनी याचा विचार करावा की, जैनांच्या मनामध्ये इतर पंथाच्या लोकांविषयी 
किती अदया, कुद्ृष्टी व द्वेष आहे. इतर पंथांच्या मनामध्ये इतकी अदया जैनांमध्ये असल्याने त्यांना दयाहीन 
किंवा निर्दयी म्हणण्यास काही हरकत नसावी. कारण आपल्याच घरच्या लोकांची सेवा करणे वाला काही 
विशेष धर्म म्हणत नाहीत. त्यांच्या पंथाची माणसेही त्यांच्या घरच्या माणसांसारखीच आहेत. म्हणून ते 
त्यांची सेवा करतात. इतर संप्रदायांच्या लोकांची सेवा ते करीत नाहीत. मग त्यांना कोणता बुद्धिमान दयाळू 
म्हणू शकेल ? 

'विवेकसारा' च्या पृ. १०८ बर असे लिहिले आहे की, मथुरेच्या राजाच्या नमुची नावाच्या दिवाणाला 
जैनांनी आपला विरोधक समजून ठार मारले आणि ते आलोवणा करून शुद्ध झाले. हे कृत्यही दवा व क्षमा 


सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती 





३८७ 

















नि नाश करणारे नाही काय ? इतर पंथांच्या लोकांशी त्यांचे प्राण घेण्यापर्यंत जे लोक वैरबुद्धी बाळगतात. 
त्यांना दयाळू म्हणण्याऐवजी हिंसक म्हणणेच योग्य होईल. 
सम्यकत्व दर्शनादिकांची लक्षणे-आरह् प्रवचन संग्रह परमागमसार या ग्रंथामध्ये सांगितली आहेत. 
सम्यक श्रद्धा, सम्यकदर्शन, ज्ञान व चार्य ही मोक्षमार्गाची चार साधने आहेत. (सम्यक म्हणजे योग्य, उचित, 
समग्र, उपवुक्त, बरोबर... वौरे) त्यांची व्याख्या योगदेवाने केली आहे. ज्या रूपाने जीवादी द्रव्ये अवस्थित 
आहेत त्याच रूपाने जिनप्रतिपादित ग्रंथानुसार विपरीत अभिनिवेशादिरहित जी श्रद्धा म्हणजे जिनमतावर प्रीती 
असते तिला 'सम्यक्‌ श्रद्धान' व 'सम्यक्‌ दर्शन' असे म्हणतात. 
सम्यक्‌ श्रद्धानमुच्यते। आ. द. ६२ 
जिनाने सांगितलेल्या तत्त्चांवर सम्यक श्रद्धा ठेवली पाहिजे, म्हणजे इतर कशावर श्रद्धा असता कामा नये, 
यथावस्थिततत्त्वाना संक्षेपाद्विस्तरेण बा । 
: समर्ज्ञानं मनीषिण: ॥ आ. प्‌ ६३ 
ज्या प्रकारची जीवादी तत्त्वे आहेत त्यांचा संक्षेपाने अधवा विस्ताराने जो बोध होतो त्यालाच शहाणे लोक 
'सम्यक्‌ ज्ञान' असे म्हणतात. 


सर्व प्रकारे निंदनीय अशा अन्य मतसंबंधाचा त्याग म्हणजे चारय होय. अहिंसादी भेदांच्या टीने व्रते ही 
पाच प्रकारची आहेत :- (१) अहिंसा म्हणजे कोणत्याही प्राण्याला न मारणे. (२) सुनृता म्हणजे प्रिय भाषण 
करणे. (३) अस्तेय म्हणजे चोरी न करणे. (४) ब्रह्मचर्य म्हणजे जननेस्रियाच्या बाबतीत संयम पाळणे, 
(५) अपखिह म्हणजे सर्व वस्तूंचा त्याग करणे. 

यांतील अनेक गोष्टी चांगल्या आहेत. अहिंसा आणि चोरी वरे निंद्र कर्मांचा त्याग ही चांगली गोष्ट 
आहे. परंतु या साऱया चांगल्या गोष्टी इतर संप्रदायाची निंदा वगरे दोषांनी युक्त असल्यामुळे त्या चांगल्या गोष्टीही 
दोषयुक्त झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पहिल्या सूत्रात असे लिहिले आहे की, अन्य हरिहरादिकांचा धर्म 
जगामध्ये उद्धार करणारा नाही.” ज्यांचे ग्रंथ पाहिले असता पूर्णविद्या व धार्मिकता स्पष्ट दिसून येते त्यांची 
नालस्ती करणे ही काव लहान सहान निंदा आहे ? आम्ही पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे अत्यंत अशक्य अशा गोष्टी 
बोलणाऱ्या आपल्या तीर्थकरांची स्तुती करणे म्हणजे निव्वळ हटवादीपणा आहे. 

ज्या जैनांजवळ चारिय नाही, विद्या नाही, दान देण्याचे सामर्थ्य नाही तो माणूस केवळ जैन पंथ खरा आहे 
असे म्हणतो म्हणूनच उत्तम ठरतो काय ? आणि इतर पंथाचे लोक श्रेष्ठ असूनही अश्रेष्ठ ठरतात काव ? असे 
म्हणणाऱ्या लोकांना भ्रमिष्ट व बालबुद्धीचे म्हणावयाचे नाही तर काव म्हणावयाचे ? 

यावरून हेच सिद्ध होते की, यांचे आचार्व स्वार्थी होते. ते पूर्ण विद्वान नव्हते. त्यांनी अशी इतरांची 
नास्तिक पंथाची समीक्षा श्द्ट बारावा समुल्लास 








- केली नसती तर त्यांच्या त्या खोट्या गोष्टी ऐकून कोणी फसले नसते ब त्यांचा हेतू पूर्ण 
झाला नसता. 

पाहा! यावरून हेच सिद्ध होते की, जैनांचा पंथ सर्वांना बुडविणारा असून वैदिक धर्म सर्वांचा उद्धार 
करणारा आहे. हरिहरादि देव हे सुदेव असून त्यांचे ऊषभदेवादी सगळे कुदेव आहेत, असे जर इतरांनी म्हटले तर 
त्यांनाही तसेच वाईट वाटणार नाही काव ? यांचे आचार्व व अनुवायी यांच्या आणखी चुका पाहा. : 

मूल- जिणवर आणा भंगं, उमग्ग उस्सुत्त लेख देसणउ । 

आणा भंगे पां ता जिणमय दुक्करं धम्मम्‌॥ 1. भाग र पटी ।श.६!) तू. (( 
उन्मार्ग उत्पुत्रांचा लेख दाखविण्याने जिनवर म्हणजे वीतरागी तीर्थकरांच्या आज्ञेचा जो भंग होतो तोच 
दुःखाचा हेतू म्हणजे कारण असणारे पाप आहे. जिमेश्वराने सांगितलेल्या सम्यकृत्वादी धर्माचे गहण करणे फार 
अवघड आहे. म्हणून ज्यायोगे जिनाच्या आज्ञेचा भंग होणार नाही असे वर्तन केले पाहिजे. ॥!॥ 

(समीक्षक) आपल्याच तोंडाने आपलीच प्रशंसा करणे आणि आपलाच पंथ मोठा आहे असे म्हणून 
दुसऱ्या पंथाची निंदा करणे हा मूर्खपणा आहे. कारण ज्याची प्रशंसा इतर विद्वान करतात त्यांचीच प्रशंसा करणे 
उचित आहे. चोर देखील स्वत:च्या तोंडाने आपली प्रशेसा करतात; म्हणून ते प्रशंसनीय ठरतात काय ? या 
लोकांची स्थिती अशीच आहे. 

मूल- बहुगुण विज्झा निलओ, उस्खुत्त भासी तहा तिमुत्तव्यो । 

जह बर मणि जुत्तो बिहु, विग्घकरो विसहरो लोए॥। ३. भा. २ पी! तू. 1८ 
ज्याप्रमाणे विषधर सापाचा मणी त्याज्य असतो त्याप्रमाणे जो जैन पंथाचा अनुयायी नाही तो कितीही 
मोठा धार्मिक व पंडित असला तरी त्याचा त्याग करणे हे जैनांच्या दृष्टीने उचित होय. |१८॥ 

(समीक्षक) पाहा ! किती चुकीची गोष्ट आहे ! यांचे चेले व आचार्य विद्वान असते तर त्यांनी विद्वानांवर 
प्रेम केले असते. पण यांच्या तीर्थकरासहित सगळेच अबिद्वान्‌ असल्यामुळे ते विद्वानांचा सन्मान कसा 
करतील ? सोने मळात किंवा धुळीत पडले तरी त्याचा त्याग कोणी करतो काय ? यावरून हेच सिद्ध होते की, 
जैनांखेरीज इतर कोणी त्यांच्यासारखे पक्षपाती, हट्टी, दुराग्रही व विद्याहीन नसतील. 

मूल - अइसय पाज़िय पावा, धम्मिअ पब्बेसु तोजि पाव रया । 

न चलन्ति सुद्ध धम्मा, धन्ना किविपात पव्चेसु। अ. भा. २! पड.। मू. २९ 
इतर दर्शन मानणारे कुलिंगी म्हणजे जैनमतविरोधी असे जे असतील त्यांचे दर्शनही जैन लोकांनी 
करू नये. ॥२९॥ 

(समीक्षक) ही किती पामरपणाची गोष्ट आहे याचा विचार बुद्धिमान लोकांनी करावा. खरी गोष्ट अशी 
आहे की, ज्याचे मत खरे असते त्याला कुणाचीही भीती नसते. यांच्या आचायांना माहीत होते की, आपले मत 
पोकळ व विसंगतींनी भरलेले आहे. ते इतरांना सांगितले तर ते त्याचे खंडन करतील. म्हणून सर्वांची निंदा 
करावी व मूर्ख जैनांना फसवावे, हा मार्ग त्यांनी पत्करला. 
सत्यार्थप्रकाश ३८९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








र - नामंपि तस्स असुहं, जेण निदिठाई मिच्छ पव्वाइ। 
जेसिं अणुसंगाउ, धम्मीणवि 'होड पाज मई ॥ प्र. भा. २। प्टी.। सू. २७ 

जैन धर्माच्या विरुद्ध असे जे धर्म आहेत ते सर्व माणसांना पापी बनविणारे आहेत. म्हणून कोणताही अन्य 
धर्म न मानता जैन धर्मच मानणे उत्तम होय. ॥२७॥ 

(समीक्षक) यावरूनहे सिद्ध होते की, सर्वांशी वैर, विरोध, निंदा, ईर्या वगर दुष्ट कर्मरूपी सागरामध्ये 
माणसाला बुडविणारा जैन पंथ आहे. जैन लोक जसे सर्वांची निंदा करणारे आहेत तसे इतर पंथाच्या अनुवायांमध्ये 
इतरांची निंदा करणारे महानिंदक व अधर्मी लोक कोणीही नसतील. एका बाजूने सर्वांची निदा व दुसऱ्या बाजूने 
स्वतःची अतिप्रशंसा करणे हे शठांचे म्हणजे लबाड लोकांचेच लक्षण नाही काय ? विवेकी लोक कोणत्याही 
पंधाचे असले तरी ते चांगल्याला चांगले व वाईटाला वाईटच म्हणतात. 

मूल - हा हा गुरु अ अकज्झं, सामी न हु अच्छि कस्स पुक्करिमो । 

कह जिण बयाण कह सुगुरू, सावया कह इय अकज्झं॥ पभ. फरा. तू ३५ 

कोठे सर्वज्ञभाषित जिनवचन, जैनांचे सुगुरू व जैनधर्म आणि कोठे त्यांच्या विरुद्ध असणारे कुगुरू व 
अन्य पंथांचे उपदेशक ? अर्थात आमचे ते सुगुरू, सुदेव व सुधर्म आणि इतरांचे ते कुदेव, कुगुरू व कुधर्म 
आहेत. ॥३५॥ 

(समीक्षक) हे म्हणजे बोरे विकणाऱ्या माळणीसारखे आहे. ती जशी आपली आंबट बोरे गोड आहेत 
म्हणून सांगते आणि दुसऱ्या माळणींची गोड बोरेही आंबट व निरुपयोगी असल्याचे सांगते तशाच वा जैनांच्या 
गोष्टी आहेत. हे लोक आपल्या खेरीज इतर पंथाच्या लोकांची सेवा करणे हे मोठे पाप आहे असे समजतात. 

आम्ही पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे नागाच्या मस्तकावरील मणीही त्याज्य असतो, त्याप्रमाणे इतर पंथातील 
श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषांचाही त्याग करावा. आता याहूनही जास्त निंदा. 'ते इतर पंथियांची करतात. ते म्हणतात, 

मूल - सप्पो इक्कं मरणं, कुगुरू अणंताइ दे मरणाइ । 
तो बरिसप्पं गहियुं, मा कुगुरुसेजणं भद्दम्‌ | 7.भा. १ टौ.| सु. १७ 

जैन पंथाखेरीज इतर सर्वपंथांचे गुरू हे कुगुरू असून ते सापांहूनही वाईट आहेत. त्यांचे दर्शन, सेवा व संग 
कधीही करू ये. कारण सापाच्या संगतीने एकदाच मरण येते; तर अन्य पंधीय कुगुरूंच्या संगतीने अनेकवार 
जन्म-मरणाच्या फेऱ्यात पडावे लागते. म्हणून हे भद्र पुरुषा! इतर पंथाच्या गुरूंच्या जवळही तू उभा राहू नकोस. 
कारण तू अन्ये पंथियांची थोडी जरी सेवा करशील तर तू दुःखात पडशील. ॥३७॥ 

(समीक्षक) पाहा ! जैनांसारखे कठोर, भ्रांत, द्वेषी, निंदक, वाट चुकलेले लोक कोणत्याही पंथात 
जसतील. यांनी मनाशी असा विचार केलेला दिसतो की, आपण इतरांची निंदा ब आपली प्रशंसा केली नाही तर 
आपली सेवा कोणी करणार नाही व आपली प्रतिष्ठा होणार नाही. परंतुहे त्यांचे दुर्भाग्य आहे. कारण जोपर्यंत 
हे उत्तम विद्वानांचा सत्संग व सेवा करणार माहीत तोपर्यंत यांना यथार्थ ज्ञान व सत्यधर्म याची प्राप्ती कधीच होणार 
नाही. म्हणून जैनांनी आपल्या ज्ञानविरोधी खोट्या गोष्टी सोडून देऊन वेदोक्त सत्य गोष्टींचे ग्रहण करावे हे उचित 
होय. त्यानेच त्यांचे फार कल्याण होईल. 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९० बारावा समुल्लास 








| - किं भणिमो किं व्रिमो, ताण हयासाण घधिडु दुट्ठाणं । 
जे देसिऊण लिंग खिवंती न रयम्मि मुद्ध जणं ॥ उ. भा. २! पटी.। मू. ४० 
ज्याची कल्याणाची आशा नष्ट झाली आहे, उद्धट, वाईट गोष्टो करण्यात अत्यंत चतुर, दुष्ट दोषांनी युक्त 
अशा माणसाला काव सांगावे ? काव करावे ? कारण जो त्याच्यावर उपकार करतो त्याचाच तो नाश करतो. 
ज्याप्रमाणे कोणी एकजण दया करावी म्हणून आंधळ्या सिंहाचे डोळे बरे करण्यासाठी त्याच्या जवळ गेला 
असता त्या सिंहानेच त्या दवाळू माणसाला खाऊन टाकले. त्याप्रमाणे अन्य पंथातील कुगुरूंवर उपकार करणे 
म्हणजे आपलाच नाश ओढवून घेणे आहे. म्हणून त्यांच्यापासुन सदैव दूर राहावे. ॥४०॥! 

(समीक्षक) जैन लोक जसा विचार करतात तसा इतर पंथांचे लोक विचार करतील तर जैनांची केवढी 
दुर्दशा होईल! त्यांच्यावर कोणीही कसलाही उपकार केला नाही तर त्यांची अनेक कामे नष्ट होऊन त्यांना 
कितीदुःख' भोगावे लागेल! इतरांसंबंधी जैन लोक असा विचार का करीत नाहीत? 

मूल - जह जह खम्मो, जह जह दुड़ाण होड अडू उदड । 

समदिड्टि ग, तह तह उल्लसड़ समत्तं॥ प्रभा. २! पस्ठी मू ४२ 

जसजशी दर्शनभ्रष्ट, निह्ठव, पासच्छा, उसत्ना व कुसीलिवादिक आणि अन्य दर्शनावलंबी, त्रिदंडी, 
परिखाजक व विप्रादिक दुष्ट लोकांची अतिशय शक्ती, सत्कार व पूजा आदी अधिक होईल तस तसे सम्यकहृष्टी 
जीवांचे सम्यकत्व विशेष प्रकाशित व्हावे, हे मोठे आश्चर्यच आहे. ॥४२॥ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा. या जैनांहून अधिक ईर्ष्या, द्वेष व वैरबुद्धी बाळगणारा दुसरा 
कोणी असेल काय ? अर्थात इतर पंथामध्येही र्या व द्रेष आहेत परंतु जैनांमध्य ते दुर्गुण जेवढ्या प्रमाणात 
आहेत तेवढे इतर कोणामध्येच नाहीत. आणि द्रेष हे तर पापाचे मूळ आहे. म्हणून जैनांमध्ये पापाचार 
का असणार नाही ? 

मूल - संगोबि जाण अहिउ, तेसिधिम्माइ जे पकुव्वन्ति। 

'चोर संगं, करन्ति ते चोरियं पावा ॥ प्रभा. २! पपी तू. ७५ 

याचा मधितार्थ एवढाच आहे की, अडाणी लोकांना चोरांच्या संगतीत राहिल्यानंतर आपल्यालाही शिक्षा 
होईल व आपले नाक कापले जाईल याची भीती वाटेनाशी होते त्याप्रमाणे जैन पंथाहून भिन्न अशा चोर 
पंधामध्ये असणाऱ्या लोकांना आपल्या अकल्याणाचे भय वाटत नाही. ॥॥७५॥ 

(समीक्षक) जो माणुस जसा असतो तो बहुधा आपल्या सारखेच इतर आहेत असे समजतो. इतर सगळे 
पंथ चोरांचे पंथ आहेत आणि जैनांचा तेवढा सजनांचा पंथ आहे, ही गोष्ट खरी असू शकते काय? जोपर्यंत 
माणसामध्ये अत्यंत अज्ञान असते व कुसंगतीने त्याची बुद्धी भ्रष्ट झालेली असते तोपर्यंत तो इतरांविषयी अत्यंत 
ईर्यया, दरे बाळगणे वासारखा दुष्टपणा सोडत नाही. जैनमत जसे इतरांचा द्वेष करणारे आहे तसे दुसरे कोणतेही 
मत नाही. ॥७५॥ 

मूल - जच्छ पसुमहिसलरळा पव्जं होमन्ति पाब नवमीए। 

पूअन्ति तंषि सद्टा, हा हीला बीयरायस्स।। पर.भा.२!पटी.। मू ७६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ३९१ महर्षि दयानंद सरस्वती 











जत सूत्रात सांगितल्याप्रमाणे जैनमागहन भिन्न मार्गाचे अनुंसरण करणारे इतर सगळे मिध्यात्वाचा उपदेश 
करणारे आहेत व आम्ही सम्यकत्वाचा उपदेश करणारे आहोत. अर्थात इतर सगळे पापी असून जैन मात्र 
पुण्यात्मे आहेत. म्हणून खोटेपणाचा प्रचार करणाऱया धर्माची स्थापना करणाऱ्याला जो कोणी मदत करतो तो 
पापी आहे. ॥७६॥ 

(समीक्षक) चामुंडा, कालिका, ज्वाला इत्यादी देवांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी पापनवमी म्हणजे 
दुरगानवमी वौरे जी व्रते व उपवास केले जातात ते जसे वाईट आहेत तशी पर्यूपण पर्वासारखी तुमची ब्रतेही वाईट 
नाहीत काय? त्या ्रतांमुळेही व्रत करणाऱ्याला फार कष्ट सोसावे लागतात. या ठिकाणी वाममार्गी लोकांच्या 
दुष्कृत्यांचे केलेले खंडन बरोबर आहे. परंतु जे लोक शासनदेवी व मरुतदेवी इत्यादिकांची भक्ती करतात 
त्यांचेही खंडन वांनी केले असते तर बरे झाले असते. आमची देवी हिंसक नाही असे ते म्हणत असतील तर 
त्यांचे ते म्हणणे खोटे आहे. कारण शासनदेवीने एका पुरुषाचे व एका बकऱ्याचे डोळे काढले होते. म्हणजे ती 
राक्षसीण आणि दुर्गा व कालिका यांची सर्खी बहीणच ठरत नाही काय? तसेच आपल्या पच्चखाण वगैरे 
व्रतांना अतिश्रेष्ठ आणि नवमी वगेरे व्रतांना वाईट म्हणणे हा मूर्खपणाच आहे. कारण इतरांच्या उपवासांची 
निंदा व आपल्या उपवासांची स्तुती करणे हा अडाणीपणाच आहे. अर्थात जैन लोक सत्यभाषणादी ज्या व्रतांचे 
पालन करतात ती सर्वांसाठीच उत्तम आहेत. मात्र.जैन लोक व इतर लोक जो उपवास करतात ती गोष्ट 
चांगली नाही, 

मूल - ब्रेसाण बंदियाणय, माहण डुंबाण जरकसिरकाणं । 

अत्ता भरकड्डाणं, ब्रियाणं जन्ति वूरेणं॥ प्रद. भा.! पटी. सू. ८२ 

याचा मुख्य भावार्थ असा की, जे लोक वेश्या, चारण, भाट आणि ब्राह्मण यांचे कौतुक करतात, यज्ञाचे 
समर्थन करतात, वस्तुत: ज्यांच्याकडे कधी पाहूनये अशा गणेशासारख्या खोट्या देवदेवतांची उपासना करतात 
ते स्वतः अज्ञान सागरात बुडतात व इतरांना बुडवितात. कारण या देवदेवतांकडे संगळ्या गोष्टी मागतात आणि 
ब्रितराग (जैन) पुरुषांपासून दूर राहतात. ॥८२॥ 

(समीक्षक) इतर पंथांच्या देवांना खोटे म्हणणे आणि आपले देव खरे आहेत असे सांगणे केवळ 
पक्षपातीपणा आहे. हे लोक वाममार्गी संप्रदायाच्या देवीदेवतांचा निषेध करतात. परंतु आपल्या शासनदेवीचा 
निषेध करीत नाहीत. “'श्राद्धदिनकृत'' या ग्रंथाच्या पृष्ठ ४६ वर लिहिले आहे की, या शासनदेवीने रात्री जेवण 
केल्याबद्दल एका पुरुषाला धप्पड मारली व त्याचा एक डोळा काढला. मंग तिने बकऱ्याचा एक डोळा काढून 
तो त्या माणसाच्या डोळ्याच्या खाचेत बसविला. अशा या देवीला ते हिंसक का मानत नाहीत? 'रलसार' भाग 
१, पृ.६७ वरंकाय लिहिले आहे पाहा :- मरुतदेवी पथिकांना दगडाची मूर्ती बनून साहा करीत असे. तिलाही 
ते तशीच का मानत नाहीत? न 

मूल - किं सोपि जणणि जाओ, जाणो  जणणी इकि गओ ज्रिद्ि। 

जड़ मिच्छरओ जाओ, गुणेसु तह मच्छर वह ॥ प्रक भा. २| पटी.| सू. ८! 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९२ बारावा समुल्लास 








ऱ् धर्म मानणारे आहेत ते जन्माला तरी कशाला वेतात ? आणि जन्मले तरमोठे का 
होतात ? ते जन्मल्यानंतर लगेच मरून गेले असते तर फार चांगले झाले असते. ॥८१॥ 

पाहा ! यांचा हा वीतरागभाषित दवाधर्म ! इतर पंथाच्या लोकांनी जिवंतही राहू नये अशी इच्छा ते 
करतात. यांचा हा दवाधर्म केवळ बोलण्यापुरता आहे. आणि जो काही आहे तो क्षुद्र जीवजंतू व पशू यांच्यासाठी 
आहे. जैनांखेरीज इतर लोकांसाठी तो नाही. 

मूल - सुद्धे मग्गे जाया, सुहेण गच्छत्ति सुद्ध मग्गंमि। 

जे पुण अमग्गजाया, मग्गे गच्छन्ति तं चुय्यं ॥ उक: भा. राषशी) सू. ८३ 
याचा थोडक्यात अर्ध असा'की, एखादा माणूस जैन कुळात जन्म धेऊन मुक्तीला गेला तर त्यात काही 
आश्चर्यनाही. परंतु जैनांखेरीज इतर कुळात जन्मलेल्या मिथ्यात्वी अन्यमार्गी माणसाला मुक्ती मिळेल तर ते 
फारच मोठे आश्चर्य ठरेल. याचा मधितार्थ असा की, जैन पंथाचे लोकच मोक्षाला जातात, इतर कोणी नाही. जे 
जैन पंथाचा स्वीकार करीत नाहीत ते मरकात जातात. ॥८३॥ 

(समीक्षक) जैन पंधामध्ये कोंणी दुष्ट अथवा नरकाला जाणारा असत नाही काव? सगळेच मुक्तीला 
जातात काय? इतर कोणाला मुक्ती मिळत नाही काय? भोळ्या भाबड्या लोकांखेरीज या गोष्टीवर कोणाचा 
विश्वास बसेल? 

मूल - तिच्छयराणं पूआ, संमत्त गुणाण कारिणी भणिया । 

साविय मिच्छत्तयरी, जिण समये देखिया पूञा ॥ प्रक. भा.२। षष्टी । सू. ९०. 
याचा थोडक्यात अर्थ असा की, जिनमूर्तीची पूजा हेच एक सार असून इतर पंथातील मूर्तिपूजा असार 
आहे. जो जिनमार्गाची आज्ञा पाळतो तो तत्त्वज्ञानी असून जो ती आज्ञा पाळत नाही तो तत्त्वज्ञानी नव्हे ॥९०॥ 

(समीक्षक) वाहवा ! कमालच केली !! वैष्णवादिकांच्या मूर्ती जशा पाषाणादी जड (अचेतन) पदार्थांच्या 
असतात तशा तुमच्या मूर्ती नाहीत काय? जशी तुमची मूर्तिपूजा मिथ्या आहे तशीच वैष्णवादिकांची मूर्तिपूजाही 
मिध्या आहे. तुम्ही स्वत:ला तत्वज्ञानी समजता आणि इतर लोक तत्तज्ञानी नाहीत असे म्हणता, यावरून 
तुमच्या पंथात त्त्वज्ञानच नाही हे सिद्ध होते. 

मूल - जिण आणाए धम्मो, आणा रहिआण फुडं अहमुत्ति। 

इय मुणिऊणय तत्तं, जिण आणाए कुणहु धम्मं।| परर.भा.१ ो.सृ.९२ 
याचा मधितार्थ असा की, जी जिनदेवाची आज्ञा व दवा क्षमादी गोष्टी आहेत तोच धर्म आहे. त्याखेरीज 
इतरांच्या आज्ञा हा अधर्म आहे. ॥९२॥ 

(समीक्षक) ही केवढी मोठी अन्यायाची गोष्ट आहे ! जैनमताखेरीज इतर कोणत्याही पंथात सत्यवादी, 
धर्मात्मे पुरुष नाहीत काय? इतर पंथातील धार्मिक लोकांना मान देऊ नये काव? हां | जैनमतस्थ माणसाचे मुख 
व जिव्हा ही चामड्याची नसती व इतरांची कातड्याची असती तर हे म्हणणे ठीक झाले असते. या जैन लोकांनी 





सत्यार्थप्रकाश र महर्षि दवानंद सरस्वती 








डि वचनांची व साधूंची अशी काही महती वर्णिली आहे की, जणू हे जैन लोक भाट चरणांचेच 
थोरले भाऊ बनले आहेत. 

मूल - बज्नेमि नारयाउत़रि, जेसिं दुरकाइ सम्भरं ताणम्‌। 

अव्बाण जणडू हरि हर, रिद्धि समिद्धी जि उद्धोसं ॥ प्रक.भा.?) पटी.। सू ९५ 

याचा मधितार्थ असा की, हरिहरादी देवांची विभूती नरकाला कारणीभूत आहे. त्यांना पाहून जैनांचा 

भीतीने थरकाप उडतो. ज्याप्रमाणे राजाज्ञेचा भंग केल्याने माणसाला मरणापर्वत दुःख भोगावे लागते त्याप्रमाणे 
जिनेंद्राच्या आज्ञेचा भंग केल्याने माणसाला आमरण दु:ख का भोगावे लागणार नाही? ॥९५॥ 

(समीक्षक) आता पाहा ! जैनांच्या आचारवांची ही मनोवृत्ती म्हणजे उघड उघड कपट व ढोंग आहे. आता. 
तरवांच्या मनातली गोष्टही बाहेर आली. हृरिहरादी देव आणि त्यांचे उपासक यांचे ऐश्वर्य व उन्नती त्यांच्याने 
पाहवत नाही. इतरांची उन्नती झालेली पाहून यांच्या अंगावर भीतीने काटा उभा राहतो. बहुधा त्यांची अशी 
इच्छा असावी की, या लोकांचे सारे ऐश्वर्य आपल्यालाच मिळावे आणिहे लोक दाखिच रहावेत. जैन लोक 
राजाची फार खुशामत करणारे, खोटारडे व भ्याड असतात. म्हणून ते राजाजेचा दृष्टांत देतात. राजाची खोटी 
गोध्ही मानली पाहिजे काय ? जैनांहून अधिक ईरथया वद्वेष करणारा दुसरा कोणीही. नसेल. 

मूल - जो देई सुद्ध धम्मं, सो परमप्पा जयम्मि न हु अज्ञो। 

किं कप्पहुम सरिसो इयत तरू होइ कड्यात़्ि ॥ प्रक. धा. २। बी.] सू. १०१ 
याचा थोडक्यात अर्थ असा की, जे लोक जैन पंथाच्या विरूद्ध आहेत ते मूर्ख आहेत, जे जिनेंद्रभाषित 
धर्मोपदेशक साधु, गृहस्थ व ग्रंथकार आहेत ते तोर्थकरांसमान आहेत. त्यांची बरोबरी करू शकेल असा 
कोणीही नाही. ॥१०॥ 

(समीक्षक) कसा असणार ? जैन लोक पोरकट नसते तर त्यांनी हौ गोष्ट खरी कशी मानली असती ? 
वेश्या स्वत:खेरीज इतर स्ियांची स्तुती करत नसते. तशीच स्थिती जैनांची आहे असे दिसते. 

मूल - जिणिदं देवो तव्वयणं गुरुजणं महासयाणमं । 

सेसं पाबड्डाणं परमप्याणं च बज्जेमि। प्रभा. २ पी. । सु.१०३ 

याचा थोडक्यात अर्थ असा की, जिेंदरदेव, त्यांनी सांगितलेले सिद्धांत व जिनमताचे उपदेशक यांचा त्याग 
करणे जैनांना उचित नाही. ॥१०३॥ 

(समीक्षक) हे सारे जैनांचा हटवादीपणा, पक्षपात व अविद्या वांचे फळ नव्हे तर काय आहे? 
जैनांच्या काही थोड्या गोष्टी सोडल्यास बाकी सर्व त्याज्य आहेत. ज्याला थोडीशीही बुद्धी आहे तो जैनांचे 
देव, सिद्धांतगंथ आणि उपदेशकांचे उपदेश पाहून, ऐकून विचार करील तर तत्क्षणीच तो. नि:संदेह त्या 
सर्वांचा त्याग करील. 

मूल - बयणे बि सुगुरु जिणवल्लहस्स केसिं न उल्लसड़ सम्मं। 

अह कह दिणमणि तेयं, उलुआणं हर अंधत्त ॥ प्रक. भा. २। षटी.| सृ.१०८ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९ड बारावासमुल्लास 











य अर्थ :- जे जिनवचनानुसार आचरण करतात ते पूजनीय आहेत आणि जे त्याविरूद्ध आचरण 
करतात ते अपूज्य आहेत. जैन गुरूंचे अनुसरण करावे. इतर पंथाच्या लोकांचे अनुसरण करू नये. ॥१०८॥ 

(समीक्षक) जैन लोकांनी इतर अज्ञानी लोकांना चेले बनवून पाळीव पशु प्रमाणे बांधू ठेवले नसते तर 
त्यांनी त्यांच्या जाळ्यातून सुटून आपली मुक्ती साध्य केली असती ब आपल्या जन्माचे सार्थक केले असते. 
अहो, तुम्हाला जर कोणी कुमार्गी, कुगुरू, खोटारडा व वाईट उपदेशक म्हटले तर तुम्हाला किती दु:ख 
होईल ! ज्या अर्थी तुम्ही दुसऱ्याला दु:ख देणारे आहात त्या अर्थी तुमच्या पंथामध्ये पुष्कळच निरर्थक व 
दुःखदायक गोष्टी भरलेल्या आहेत असे सिद्ध होते. 

मूल - जे रज्जधानईणं कारणभूय हंति बावारा। 

ते बिहु अइपाबजुया धत्वा छडतिभवभिया ॥ परर. भा. १ पटी) सू. १०९ 
संक्षिप्त र्ध :- मरणाचे दुःख जरी भोगावे लागले तरीही जैनांनी शेती, व्यापार वगैरे गोष्टी करू नयेत. 
कारण ही कर्मे नरकात नेणारी आहेत. ॥१०९॥ 

(समीक्षक) आता या जैनांना कोणीतरी विचारले पाहिजे की, तुम्ही व्यापारादी कर्मे का करता? ती कामे 
सोडून का देत नाही? तुम्ही जर ती सोडून द्याल तर तुमच्या शरीराचे पालन पोषणही होऊ शकणार नाही. आणि 
तुमच्या सांगण्याप्रमाणे सर्वच लोक ही कामे सोडून देतील तर तुम्ही कोणती वस्तू खाऊन जगाल? असला 
हास्यास्पद उपदेश करणे पूर्णपणे निर्थक आहे. ते तरी बिचारे काय करतील? विद्या, सत्संग वौरे न लाभल्यामुळे 
जे मनात आले ते लिहून मोकळे झाले. 

मूल - तझ्या हमाण आहमा, कारणरहिया अनाणगव्बेण | 

जे जंपन्ति उसुत्त, तेसिं तिद्विच्छ पंडिच्चं ॥ पक. भा.२ पटी.। मू. (२! 

संक्षिप्त अर्थ :- जे जैनागमाच्या विरुद्ध शास्त्रांना मानणारे आहेत ते अधमाधम आहेत. कोणतेही उद्दिष्ट 
साध्य होत असले तरीही जैनमताविरुद्ध बोलू नये व मानू नवे. कोणताही हेतू साध्य होत असला तरी अन्य 
पंथाचा त्यागच करावा. ॥१२१॥ 

(समीक्षक) तुमच्या मूळ पुरुषापासून आजपयंत जितके पुरुष होऊन गेले व होतील त्यांनी इतर पंथांच्या 
लोकांना शिवीगाळी करण्याखेरीज दुसरे काहीच केले नाही व करणार नाहीत. आपले प्रयोजन सिद्ध होत आहे 
असे जेव्हा जैनांना दिसते तेव्हा ते चेल्यांचेही चेले बनतात. खोट्यानाट्या थापा मारण्यास त्यांना मुळीच लाज 
बाटत नाही. ही अत्यंत दुःखाची गोष्ट आहे. 

मूल - जं बीरजिणस्स जिओ, मिरई उस्सुत्त लेस देसणओ । 

सागर कोडाकोडि हिंडड अइभीमभवरण्णे॥ प्रक. भा. २! षटी.। सू. १२२ 
संक्षिप्त अर्थ :- जर कोणी असे म्हणत असेल की, जैन साधूंमध्ये जसा धर्म आहे तसाच तो आमच्या 
ब इतर धर्मांच्या साधूंमध्येही आहे तर तो माणूस कोट्यवधी वर्षे नरकात राहून पुन: नीच योनीत जन्म 
घेतो. ॥१२२॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ३९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








ळू वाहवारे वाहवा ! हे विद्येच्या शत्रूो ! तुम्ही असाच विचार केला असणार की आमच्या 
मिथ्या वचनाचे खंडन कोणी करू नये. म्हणूनच तुम्ही हे भयंकर वचन लिहिले आहे. पण ती गोष्ट अशक्य 
आहे.आतातुम्हाला कुठवर समजवावे? तुम्ही तर खोटी निंदा व अन्य पंथाशी वैर व विरोध करण्यासाठी कंबर 
कसली आहे आणि आपले प्रयोजन साध्य करणे हे शिर्‍्यासारखे आहे असे तुम्ही समजला आहात. 

मूल - दुरे करणं दूर म्मि साहणं तह पभाळणा दूरे। 
जिण धम्म सहहाणं पि तिरकदुरवाइ निडुळड़॥ प्र. धा.२! प्टीपू. १२७ 
संक्षिप् अर्थ :- जर कोणा माणसाकडून जैन धर्माचे काहीही पालन होत नसेल तरी त्याने जैन धर्मच 
खरा आहे आणि दुसरा कोणताही खरा नाही अशी श्रद्धा बाळगली. अशा केवळ श्रद्धेने सुद्धा तो दु:खातून 
तरून जातो. ॥१२७॥ 

(समीक्षक) पूर्ख लोकांना आपल्या पंथाच्या जाळ्यात अडकविण्याची याहून दूसरी कोणती गोष्ट असणार? 
कारण काहीही कर्म न करता मुक्ती मिळेल असे भोंदू मत कोणते होऊ शकेल ? 

मूल - कड्या होही दिवसो, जड्या सुगुरूण पायमूलम्मि। 

उस्सुत्तलेस' 'जिण धम्सं॥ पक. धा. १पश। तू (१८ 

संक्षिप् अर्थ :- जो कोणी माणूस अशी इच्छा करील की, मी फक्त जिनागम म्हणजे जैनांच्या शास्त्रांचे 

श्रवण करीन, आणि ठत्सूत्र म्हणजे इतर पंथांच्या ग्रंथांचे श्रवण कधीही करणार नाही, तर तेवढ्या इच्छेनेच तो 
दुःखसागर तरून जातो. ॥१२८॥ 

(समीक्षक) ही गोष्टही भोळ्या लोकांना फसविण्यासाठी आहे. कारण वर सांगितलेल्या इच्छेने माणूस 
इहलोकातील दुःखसागर तरून जात नाही; आणि पूर्वजन्मातील संचित पापांचे फळ भोगल्याशिवाय त्याची 
सुटका होऊ शकत नाही. जर त्यांनी अशा खोट्या म्हणजे विद्याविरोधी गोष्टी लिहिल्या नसत्या तर लोकांनी 
वेदादी शाखे वाचून व ऐकून सत्यासत्य जाणून घेतले असते तर यांचे पोकळ ग्रंथ सोडले असते. परंतु त्यांनी 
अडाणी लोकांना असे काही जखडून टाकले आहे की, त्यांच्या जाळ्यातून एखादा बुद्धिमान सत्संगी माणूसच 
त्याची इच्छा असल्यास सुटू शकेल परंतु इतर जडबुद्धी लोक त्यातून सुटणे फार अवघड आहे. 

मूल - जम्हा जिणेहिं भणियं, सुय ववहार ब्रिसोहियं तस्स। 

जायडइ विसुद्ध बोही, जिणडञआणा राहगत्ताओ॥ प्र. भा. १ पटी.। मु १३८ 

संक्षिप्त अर्थ :- जे लोक जिनाचा्यांनी सांगितलेली सूत्रे, निरुक्ती, वृत्ती भाष्यचूर्णी मानतात तेच शुभ 

व्यवहार व दुःसह व्यवहार केल्याने चारिययुक्त होऊन मुखे प्राप्त करतात. इतर पंथांचे ग्रंथ वाचून त्यांना सुखे 
मिळतं नाहीत. ॥१३८॥ 

(समीक्षक) स्वतःची उपासमार करून घेण्यासारखे कष्ट सहन करणे यालाच चारत म्हणतात काय ? जर 
भुकेने व तहानेने तडफडणे हेच चारित्र्य असेल तर दुष्काळात ज्यांची उपासमार होते अथवा ज्यांना अन्न पाणी 
ज मिळाल्यामुळे उपासमार सहन करावी लागते असे लोक शुद्ध होऊन आणि त्यांना शुभ फळे मिळाली 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ३९६ बारावा समुल्लास 















व्ह पण तेही शुद्ध बनणार नाहीत अथवा तुम्हीही शुद्ध होणार नाही. मात्र पित्तादिकाचा प्रकोप होऊन 
तुम्ही रोगी होऊन आणिंतुम्हाला सुखाऐवजी दु:ख भोगावे लागते. न्यायाचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण हाच 
खरा धर्म असून असत्यभाषण व अन्यायाचरण हे पाप आहे. सर्वांशी प्रेमाने वागून परोपकारासाठी देह झिजविणे 
यालाच शुभ चारिय म्हणतात. जैन पंथात सांगितल्याप्रमाणे उपाशी व तहानलेले राहणे हा धर्म नवहे. यांची ही 
सूत्रे मानल्याने थोडेसे सत्य व पुष्कळसे असत्य मिळाल्याने व लोक दु:खसागरात बुडून जातात. 
मूल - जड जाणिसि जिण नाहो, लोयायारा विपरकए भूओ । 
ता तं तं मज्नंतो, कह मत्नसि लोअ आयारं॥ प्रकभा. २ पटी । तु. (४८ 
संक्षिप्र अर्थ :- जे उत्तम प्रारधवान लोक असतात तेच जिनधर्म ग्रहण करतात. अर्थात जे जिनधर्माचा 
स्वीकार करीत नाहीत त्यांचे प्रारब्ध नष्ट होते. ॥ १४८१ 

(समीक्षक) ही गोष्ट चुकीची व खोटी नाही काव ? इतर पंथामध्ये उत्तम प्रार्धवान आणि जैन पंथात 
प्रारब्धहीन लोक नाहीत काय ? हे लोक असे सांगतात की, सहधर्मी लोकांनी म्हणजे जैनांनी आपसात भांडण 
तंटा न करत प्रेमाने वागावे. यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते की, इतर पंथियांशी भांडणतंटा करण्यामध्ये काही दोष 
आहे असे जैन लोक मानीत नाहीत. त्यांचे हे म्हणणेही उचित नाही. कारण सज्जन लोक सजनांशी प्रेमाने 
वागतात व दुर्जनांना शिक्षण देऊन सुशिक्षित बनवितात. ब्राह्मण, त्रिदंडी, परि्राजकाचार्य म्हणजे संन्यासी व 
तापसी म्हणजे बैरागी वौरे सगळे जैन पंथाचे शत्रू आहेत असेही लिहिले आहे. आता तुम्हीच पाहा की, हे जैन 
इतर सर्वांकडे शत्रुत्वाच्या भावनेने पाहतात व त्यांची निंदा करतात. मग जैनांचा दया-क्षमारूपी धर्म कोठे 
राहिला ? कारण दुसऱ्यांचा द्वेष करणे म्हणजे दया व क्षमा यांचा नाश करण्यासारखे आहे. त्याच्यासारखा दुसरा 
हिंसारूपी दोष नाही, जैन लोक जसे द्वेष मूर्ती आहेत तसे दुसरे लोक धोडेच असतील. कपभदेवापासून 
महावीरापर्यंतच्या २४ तीर्थ॑करांना कोणी रोगी, द्वेषी, मिध्याबादी म्हटले आणि जैन पंथाचे अनुयायी 
सन्िपातज्वराने पीडित असून त्यांचा पंथ नरकासमान व विषारी आहे असे कोणी मानले तर जैनांना किती 
बाईट वाटेल ? म्हणूनच जैन लोक निंदा व परमतद्रेषरूपी नरकात पडून महाक्‍्लेश भोगत आहेत. ते या गोष्टी 
सोडून देतील तर फार बे होईल, 

मूल - एगो अगुरू एगो जिसावगो चेड़ आणि जिवहाणि । 
तच्छय जं जिणदव्बं, परुप्परं तं न िच्चन्ति॥ प्रक. भा. २। पटी.। सू. (५० 
संक्षिप्त अर्थ :- सर्व श्रावकांचा देव, गुरू व धर्म एकच आहे. चैत्यवंदन म्हणजे जिनप्रतिबिंब असलेल्या 
मूर्तीचे, देवळांचे व जैनांच्या संपत्तीचे रक्षण करणे व मूर्तीची पूजा करणे हा धर्म आहे. ॥१५०॥ 
(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा. मूर्तिपूजेचा जो सावळा गोंधळ माजला आहे व जे पाखंड पसरले आहे, 
तिची पुरुवात जैनांच्या घरातून झालेली आहे; आणि पाखंडीपणाचे मूळही जैन पंथामध्येच आहे. 
'श्रद्धदिनकृत्य' ग्रंथाच्या पहिल्या पानावर मूर्तिपूजेचा आधार आहे. 


सत्यार्थप्रकाश ३९७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








































डड व्िबोहो ॥१॥ अणुसरणं सावड ॥२॥ वयाइं इमे ॥३॥ 
जोगो ॥४॥ चिय बन्दणगो ॥५॥ पच्चरखाणं तू ब्िहि पुच्छम्‌ ॥६॥ इत्यादी 
श्रावकांनी पहिल्या दारात नवकाराचा जप करावा. ॥ १॥ दुसऱ्या दारात नवकाराच्या जपानंतर 'मी श्रावक 
आहे' असे स्मरण करावे. ॥२॥ तिसऱ्या दारात त्याने स्वत:ला विचारावे की, '' आमच्याजवळ अणुत्रतासारखी 
किती व्रते आहेत?'' ॥३॥ चौथ्या दारात “जीवनाच्या चार प्रमुख उद्दष्टांपैकी मोक्ष हे अग्रगण्य आहे.'' 
त्याचे कारण ज्ञान आहे. म्हणून त्याला वोग म्हणतात. ॥४॥ पाचव्या दारात श्रावकाने चैत्यवंदन करावे. 
म्हणजे मूर्तीला नमस्कार करून द्रव्यभाव पूजा म्हणावी. ॥५॥ सहाव्या प्रत्याख्यान दारात नवकारसी प्रमुखी 
विधिपूर्वक म्हणेल. ॥६॥ 

याच ग्रंथात पुढे पुष्कळसे विधि लिहिले आहेत. अर्थात संध्याकाळच्या भोजनाच्या वेळी जिनबिंबाची 
म्हणजे तीर्थकरांच्या मूर्तीची पूजा करावी आणि द्वारपूजन करावे. या द्वारपूजेत बरेच व्यत्यय आहेत. मंदिरे 
उभारण्याचे निवम, जुन्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणे या गोष्टींमुळे मोक्ष होत असतो. मंदिरामध्ये अशा प्रकारे 
जाऊन बसावे, मोठ्या भक्तीभावाने पूजा करावी, “नमो जिनेद्रिभ्यः * इत्यादी मंत्रांनी स्नान वगैरे करावे, 
आणि “जलचन्दनपुष्पधूपदीपन:' इत्यादी मंत्रांनी गंध वगैरे अर्पण करावे. 'रलसारभाग' वा 
ग्रंथाच्या १ २त्या पृष्ठावर मूर्तिपूजेचे असे फळ सांगितले आहे की, पुजाऱयाला राजा किंवा प्रजा कोणीही अडवू 
शकत नाही. 

(समीक्षक) वा सगळ्या गोष्टी कपोलकल्पित आहेत. कारण पुष्कळशा जैन पुजाऱ्यांना राजा वगैरे लोक 
अडवतात. 'रलसारभाग* पृष्ठ १३ वर असे लिहिले आहे की, मूर्तिपूजा केल्याने रोग, पीडा व महादोष नाहीसे 
होतात. कोणी एकाने पाच पैशाचे फूल वाहिले तर त्याला ८ देशांचे राज्य मिळाले. त्याचे नाव कुमारपाल 
झाले होते वरे गोष्टी लिहिल्या आहेत. त्या सगळ्या खोट्या असून अडाणी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी 
आहेत. कारण अनेक जैनलोक पूजा करीत असतानाही रोगी बनतात आणि मूर्तिपूजा करून त्यांना एका. 
ब्िघ्याचेही राज्य मिळत नाही. पाच कवह्यांचे फूल मूर्तीला वाहिल्याने राज्य मिळत असेल तर पाच-पाच 
कवड्यांची फुले वाहून हे लोक साऱ्या जगाचे राज्य का मिळवत नाहीत ? आणि शासकीय शिक्षा का 
भोगतात ? आणि जर मूर्तिपूजा करून भवसागर तरून जाता, तर ज्ञान, सम्यग्दर्शन व चारिय यांच्या गोष्टी 
कशाला करता ? 'र्लसारभाग' पृष्ठ १३ वरलिहिले आहे की, गौतमाच्या अंगठ्यात अमृत असून त्याच्या 
स्मरणाने मनोबांछित फळ मिळते. 

(समीक्षक) असे असले तर सर्व जैन लोक अमर झाले पाहिजेत. पण तसे होत नाही. हे केवळ मूर्ख 
लोकांना फमविण्यासाठी असून त्यात काहीही दुसरे तथ्य नाही. 'विवेकसागर' पृष्ठ ५२ वर पूजा करण्याचा 
शलोक आहे:- 

जलचन्दन (पुष्प) धूपनेरथ दीपाक्षतकैनेबेद्यवस्त्रेः । 
उपचारवरेर (वयं) जिनेन्द्रान्‌ रुच्रिरद्य (मुदा) यजामहे ॥ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ज्श्ट बारावा समुल्लास 








व्य आम्ही जल, चंदन, अक्षता, फुले, धूप, दीप, पैवेद्, वस यांनी व अतिश्रेष्ठ उपचारांनी जिनेंद्राची म्हणजे 


तीर्थकरांची पूजा करावी. म्हणून आम्ही असे म्हणतो की, मूर्तिपूजा जैनांपासून सुरू झाली आहे. 'विवेकसार' 
पृष्ठ २! :- जिनमंदिरात मोह येत नाही आणि (तेथे गेल्याने) भवसागर पार करता येतो. 'विवेकसार' पृष्ठ ५१ - 
५९ :- मूर्तिपूजेने मुक्ती मिळते; आणि जिनमंदिरात गेल्याने माणसामध्ये सद्रुण येतात. जल-चंदनादिकांनी 
तीर्थकरांची पूजा करणारा मरकातून मुक्त होऊन स्वर्गाला जातो. 'विवेकसार' पृष्ठ ५५ :- जिनमंदिरातील 
क्रषभदेवादिकांच्या मूर्तीची पूजा केल्याने धर्म, अर्थ, काम वमोक्ष यांची सिद्धी होते. 'विवेकसार' पृष्ठ ६! :- 
जिममूर्तीची पूजा केल्यास जगातील सारे क्लेश नाहीसे होतात. 

(समीक्षक) आता यांच्या या अविद्यायुक्त असंभव गोष्टी पाहा ! जर अशा प्रकारे पापादी वाईट कर्मे सुटत 
असतील, मोह होत नसेल, भवसागर तरून जाता येत असेल, सद्ण प्राप्त होत असतील, नरक सोडून स्वर्गाला 
जाताग़ेत असेल; धर्म, अर्थ, काम वमोक्ष यांची प्राप्ती होत असेल आणि सर्व क्लेश नाहीसे होत असतील तर 
सर्व जैन लोक सुखी झाले असते व सर्व पदार्थांची सिद्धी त्यांना प्राप्त ली असती. मग तसे का होत नाही ? 

वाच 'बिवेकसार' ग्रंथाच्या पृष्ठ ३ वरलिहिले आहे की, ज्यांनी जिनमूर्तीची स्थापना केली आहे, त्यांनी 
आपल्या व आपल्या कुटुंबाच्या चरितार्थाची तरतूद केली आहे. 'विवेकसार' पृष्ठ २२५ :- शिव, विष्णू 
इत्यादिकांच्या मूर्तीची पूजा करणे ही अत्यंत वाईट गोष्ट असून ते नरक प्राप्तीचे साधन आहे, 

(समीक्षक) शिवादिकांच्या मूर्ती हे मरकाचे साधन असेल तर जैनांच्या मूर्ती तशाच नाहीत काय ? 
आमच्या मुर्ती त्यागी, शांत ब शुभमुद्रायुक्त आहेत म्हणून त्या चांगल्या आहेत आणि शिबादिकांच्या मूर्ती तशा 
नसल्यामुळे बाईट आहेत, असे त्यांचे म्हणणे असेल तर सांगा की तुमच्या मूर्ती लाखो रुपे खर्च करून 
बांधलेल्या मंदिरात राहतात; आणि त्यांना चंदन, केशर वाहिले जाते मग त्या त्यागी कशा ? शिवादिकांच्या 
मूर्ती तर छत्र नसलेल्या ठिकाणीही राहतात. मग त्या त्यागी का नाहीत ? त्या शांत असतात असे तुमचे म्हणणे 
असेल तर सगळेच जड (अचेतन) पदार्थ निश्चल असल्यामुळे शांत भासतात. (तात्पर्य असे की), सर्वच 
पंथांतील मूर्तिपूजा निरर्थक आहे. 

(प्रश्न) आमच्या मूर्ती, वस्रे, आभूषणे वगैरे धारण करीत नाहीत म्हणून त्या चांगल्या आहेत. 

(उत्तर) सर्वांसमोर नागव्या मूर्ती असणे व ठेवणे पशुवत खेळ आहे. 

(प्रश्न) स्रीचे चित्र अथवा मूर्ती पाहिल्याने कामोत्यत्ती होते पण साधू आणि योगी यांच्या मूर्ती पाहिल्याने 
शुभ गुण प्राप्त होतात. 

(उत्तर) पाषाणाच्या मूर्ती पाहून शुभ परिणाम उत्पन्न होतात असे तुम्ही मानता तर त्यांचे जडत्वादी 
(ज्ञानरहित्यादी) गुणही तुमच्यात येतील. तुम्ही जडबुद्धी व्हाल तर सर्वथा नष्ट होऊन जाल. शिवाय उत्तम, विद्रान 
लोकांची संगत व सेवा सुटल्याने तुमच्यात जास्त मूढता येईल. अकराव्या समुल्लासात मूर्तिपूजेमुळे येणारे जे 
दोष सांगितले आहेत ते सारे पाषाणादिकांच्या मूर्तीची पूजा करणाऱ्यांना लागतात. जैनांनी मूर्तिपूजेच्या बाबतीत 


महर्षि दयानंद सरस्वती 


सत्यार्थप्रकाश 





३9९ 












ब सावळागोंधळ माजविला आहे तसाच गोंधळ त्यांच्या मंत्रांमध्येही पुष्कळ असंभव गोष्टी सांगितल्यामुळे 
आहे. 'स्तलसारभाग' पृष्ठ ! वर त्यांचा हा मंत्र आहे :- 

नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उबज्झायाणं नमो 
लोए सब्बसाहूणं । एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाबप्पणासणो मंगलाचरणं च 
सब्बेसिं पढमं हबड़ मंगलम्‌ ॥।१॥ 

यामंत्राचे फार माहात्म्य सांगितले आहे; आणि सर्व जैनांचा हा गुरुमंत्र आहे. त्याचे एवढे माहात्म्य वर्णलि 
आहे की, तंत्रे, पुराणे व भाटांच्या गाथा यांच्यावरही त्याने मात केली आहे. 'श्राद्धदिनकृत्य' पृष्ठ ३ :- 
नमुक्कारं तउ पढे ।॥९॥ 

जड कब्बं मंताणमंतो परमो इमुत्ति । घेयाणघेयं परमं इमुत्ति । 
तत्ताणतत्तं परमं पवित्त । संसार सत्ताण दुहाहयाणं ॥॥१०॥ 
हा मंत्र पवित्र व श्रेष्ठ आहे. तो ध्यानास योग्य व परम ध्येय आहे. तत्त्वांमध्ये ते पम तत्त्व आहे. 
दु:खपीडित संसारी जीवांसाठी हा नवकार मंत्र जणू समुद्रातून पलीकडे नेणाऱ्या नौकेसमान आहे. |!!०॥ 
ताणं अंनंतु नो अत्थि जीबाणं भवसायरे। 

बुड्डुं ताणं इमं मुक्त सुपोययम्‌ ॥११॥ 

हा नवकार मंत्र नौकेसारखा आहे. जे त्याचा त्यांग करतात ते भवसागरात बुडून जातात; आणि जे त्याचे 
ग्रहण करतात ते दुःखातून तरून जातात. जीवांना दुःखापासून दूर ठेवणारा, सर्व पापांचा नाश करणारा मुक्ती 
देणारा असा या मंत्राखेरीज दुसरा कोणताही मंत्र नाही. | ११॥॥ 

कब्बं अणेगजम्मंतरसं चिआणं । दुहाणं सारिरिअमाणुसाणुसाणं। 
कत्तोय भव्बाणभित्रिज्जनासो। न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥१२॥ 
अनेक जन्मांच्या कर्मांमुळे उत्पन्न झालेल्या शारीरिक दुःखातून मुक्त करणारा व जीवांना भवसागर तारून 
नेणारा हाच मंत्र आहे. जोपर्यत नवकार मंत्राचा जप केला जात नाही तोपर्यंत जीव भवसागर तरून जाऊ शकत. 
नाही हा अर्ध सूत्रात आहे. अग्निप्रपुख भय असणाऱ्या अष्टमहाभवातही यामंत्रासारखा साहावक दुसरा नाही, 
ज्याप्रमाणे वैडूर्य हे महारल बाळगणारा अथवा शत्रूचे भय असताना अमोघ शत्र धारण करणारा माणूस 
अभिनंदनीय ठरतो. त्याप्रमाणे श्रुत केली स्वीकार करणारा आणि द्रादशांगीचा नवकार मंत्र रहस्य आहे.॥१२॥ 
या मंत्राचा अर्थ असा आहे :- (नमो अरिहन्ताणं) सर्व तीर्थकरांना नमस्कार, (नमो सिद्धाणं) जैन 
पंथातील सर्व सिद्धांना (संतांना) नमस्कार. (नमो आवरियाणं) जैन पंथातील सर्व आचार्यांना नमस्कार. (नमो. 
उबज्झावाणं) जैन पंथाच्या सर्व उपाध्यावांना नमस्कार. (नमो लोए सब्ब साहूणं) इहलोकी असणाऱ्या सर्व जैन 
साधूंना नमस्कार. या मंत्रामध्ये जैन हा शब्द नाही. तर्थापि जैनांच्या अनेक ग्रंथांमध्ये जैनांशिवाय इतर कोणालाही 
नमस्कार करू नये असे लिहिले आहे. म्हणून हाच अर्थ बरोबर आहे. 

'तत्त्वविवेक' पृष्ठ १६९ :- जो मनुष्य लाकूड व दगड यांची देवबुद्धीने पूजा करतो त्याला चांगली 
फळे मिळतात. 

नास्तिक पंथाची समीक्षा ४०० बारावा समुल्लास 


_ नाचा 


| असे असेल तर सर्व लोक दर्शन करून सुखरूपी फळे का प्राप्त करून घेत नाहीत ? 
'रलसारभाग' पृष्ठ ० :- पार्श्वनाथाच्या मूर्तीच्या दर्शनाने पापे नष्ट होतात. 'कल्पसूत्रभाष्य' पृष्ठ ५! वर 
लिहिले आहे की, सव्वा लाख मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला वरे. पूर्तिपूजेविषवी याचे पुष्कळ लिखाण आहे. 
त्यावरूनच हे लक्षात येते की, मूर्तिपूजेचे मुळ कारण जैनभत आहे. 

आता या जैनसाधूंच्या लीला पाहा. 'विवेकसार' पृष्ट २२८ :- एक साधू कोशा नावाच्या वेश्येचा 
उपभोग घेऊन नंतर त्यागी होऊन स्वर्गाला गेला. 'विवेकसागर' पृष्ठ १०१ :- अणकमुनी चारियहीन बनून 
अनेक वर्षांपर्यंत दत्त शेटाच्या घरी विषयोपभोग करून देवलोकी गेला. श्रीकृष्णाचा मुलगा ढंढण मुनी याला 
एका कोल्ह्याने पळवून गेले; त्यानंतर तो देव झाला. 'विवेकसार' पृष्ठ १५६ :- जैनमताचा साधू फक्त लिंगधारी 
म्हणजे वेशधारी असला तरी श्रावकांनी त्याचा सत्कार करावा. साधू शुद्ध चाियाचा असो की अशुद्ध 
चाियाचा, सगळेच पूजनीय आहेत; 'विब्रेकसार' पृष्ठ १६८२- जैन साधू चारिर्‍यहीन असला तरी तो इतर 
पंथांतील साथूंहून श्रेष्ठ असतो. 'विवेकसार पृष्ठ (७१ :- जैन साधू चाख्यिहीन व भ्रष्टाचारी असल्याचे दिसून 
आले तरी श्रावकांनी त्याची सेवा केली पाहिजे. 'विवेकसार' पृष्ठ २१६ :- एका चोराने पाच मुठी (केश) 
लुंचन केले; म्हणजे आपले केस उपटून काढले आणि मग चालि ग्रहण केले. त्याने खूप कष्ट केले व पश्चाताप 
केला. सहाव्या महिन्यात तो केवल ज्ञान प्राप्त करून सिद्ध पुरुष बनला. 

(समीक्षक) आता जैन साधूंची व गृहस्थांची लीला पाहा, यांच्या मतानुसार खूप कुकर्मे करणाऱ्या 
साधूलाही सद्रती प्राप्त झाली, आणि 'व्िवेकसार पृष्ठ १०६ वर लिहिले आहे की, श्रीकृष्ण तिसऱ्या नरकात 
गेला. 'विवेकसार' पृष्ठ १४५ वर लिहिले आहे की, धन्वंतरी वैद्य नरकात गेला. 'विवेकसार' पृष्ठ ४८ वर असे 
लिहिले आहे की, योगी, जंगम, काजी, मुल्ला असे कितीतरी लोक अजाणता तप व कष्ट करूनही कु॒ती प्राप् 
करतात. 'स्लसारभाग' पृष्ठ !७१ वर लिहिले आहे की, नऊ वासुदेव म्हणजे त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्रिपष्ठ वासुदेव, 
स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव, पुरुषपुंडरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण बासुदेव व 
श्रीकृष्ण वासुदेव हे सगळे अकराव्या, बाराव्या, बौदाव्या, अठराव्या, विसाव्या व बाविसाव्या तीर्थकरांच्या 
वेळी नरकात गेले; आणि नऊ प्रतिवासुदेव म्हणजे अश्वगरीव प्रतिवासुदेव, तारक प्रतिवासुदेव, मोरक प्रतिवासुदेव, 
मधु प्रतिवासुदेव, निशुंभ प्रतिवासुदेव, बली प्रतिवासुदेव, प्रह्माद प्रतिवासुदेव, रावण प्रतिवासुदेव आणि जरासंध 
प्रतिवासुदेव हे सगळेही नरकात गेले. 'कल्प(सूत्र)भाष्य' ग्रंथात लिहिले आहे की, क्रषभदेवापासून 
महावौरापर्यंतचे २४ तीर्थकर सगळे मोक्षाला गेले. 

(समीक्षक) आता शहाण्या माणसांनीच या गोष्टीचा विचार करावा की, जैनांचे साधू, गृहस्थ व तीर्थकर 
यांच्यामध्ये पुष्कळसे वेश्यागामी, परत्नीगामी, चोर वगेरे होते; परंतु ते जैन पंथी असल्यामुळे ते सगळे स्वर्गाला 
१ गेले व त्यांना मोक्ष मिळाला; तर श्रीकृष्णादी सगळे महान धार्मिक महात्मे नरकाला गेले, असे म्हणणे ही किती 
वाईट गोष्ट आहे ! चांगल्या माणसांनी जैनांची संगत करणे किंवा त्यांच्याकडे पाहणे हेही वाईट आहे. कारण जे 





सत्यार्थ प्रकाश ४० महर्षि दयानंद सरस्वती 


- यांची संगत धरतील त्यांच्या मनातही असल्या खोट्या गोष्टी घर करून बसतील. या महाहट्री, दुराग्रही 
माणसांच्या संगतीतून वाईट गोष्टींखेरीज दुसरे काहीच मिळणार नाही. अर्थात जैनांमध्ये जे उत्तम लोक आहेत. 
त्यांची संगत करण्यात काही दोष नाही. * 

'विवेकमार' पृष्ठ ५५ वर लिहिले आहे की, गंगादी तीर्थे आणि काशी वगेर क्षेत्रे यांचे सेवन केल्याने 
कसलाही परमार्थ सिद्ध होत नाही. मात्र गिरनार, पालीताणा, आबू वरे तीर्थक्षेत्र मुक्ती देखील देणारी आहेत, 
असे लिहिले आहे. 

(समीक्षक) येथे असा विचार केला पाहिजे की, शैव-वैष्णवादिकांची तीर्थक्षेत्रे जल, स्थल, जडस्वरूप 
आहेत तशीच ती जैनांचीही आहेत. त्यांच्यापैकी एकाची निंदा व दुसऱ्याची स्तुती करणे हे मूर्खपणाचे 


काम आहे. 
जैनांच्या मुक्तीचे वर्णन 

'रलसारभाग' पृष्ठ २३ :- महावीर तीर्थकर गौतमजींना सांगतात की, 'उर्ध्वलोकांमध्ये एक सिद्धशिला 
स्थान आहे. ती स्वर्गपुरीच्या वर पंचेचाळीस लक्ष योजने लांब व तितकीच आतून पोकळ आहे; आणि ८ योजने 
जाड आहे. मोत्यांचा शुभ्र हार किंवा गाईचे दूध जितके पांढरे असते त्याहूनही ती जास्त शुभ्र आहे. ती. 
सोन्याप्रमाणे प्रकाशमान आणि स्फटिकाहूनही अधिक निर्मळ आहे. ही सिद्धशिला चौदाव्या लोकाच्या शिखरावर 
आहे. या सिद्धशिलेवर शिवपुर धाम आहे. त्यामध्येही मुक्त पुरुष अधांतरी राहतात. तेथे जन्ममरणादी कसलाही. 
दोष लागत नाही. सर्व लोक तेथे मोठ्या आनंदात राहतात. त्यांना पुन: जन्ममरणाच्या फेऱ्यात पडावे लागत 
नाही. ते सर्व कर्मापासून मुक्त होतात. ही जैनांची मुक्ती आहे.' 

(समीक्षक) हा विचार आहे की, ज्याप्रमाणे इतर पंथांमध्ये वैकुंठ, कैलास, गोलोक, श्रीपुर वगैरे 
ठिकाणी पौराणिकांच्या दृ्टीने, चौथ्या आकाशात ख्रिस्ती लोकांच्या दृष्टीने व सातव्या आकाशात मुसलमानांच्या 
मतामध्ये मुक्तीचे स्थान लिहिले आहे; त्याप्रमाणे जैनांच्या दृष्टीने सिद्धशिला व शिवपुरहे मोक्षाचे स्थान आहे. 
ज्याला जैन लोक उंच असे मानतात तोच भाग आमच्या भूगोलाच्या खालच्या भागात राहणाऱया लोकांच्या 
अपेक्षेने खाली आहे. उंच-खाली हे व्यवस्थित पदार्थ नाहीत. आर्यावत्तात राहणारे जैन लोक ज्याला वर 
(वरचा) मानतात त्यालाच अमेरिकावासी खाली (खालचा) मानतात; आणि आर्यावर्त्तवासी ज्याला खाली 
(खालचा) मानतात त्यालाच अमेरिकावासी वर (वरचा) मानतात. मग ती शिला पंचेचाळीस लाखच नव्हे तर 
त्याच्या दुप्पट म्हणजे नव्वद लाख कोस लांब असती तरी तेथे राहणारे लोक मुक्त बंधनामध्येच आहेत. कारण 
त्या शिलेच्या अथवा शिवपुराच्या बाहेर पडल्यास त्यांची मुक्ती नष्ट होत असली पाहिजे आणि त्यांच्या मनामध्ये 
कायम तेथे राहण्याची इच्छा व तेथून बाहेर पडण्याच्या बाबतीत अनिच्छाही राहत असणार. जेथे अडवणूक, 
इच्छा व अनिच्छा आहे, तेथे मुक्ती आहे. असे कसे म्हणता. येईल 2 नवव्या समुल्लासात वर्णन केल्याप्रमाणे मुक्ती 


नास्तिक पंथाची समीक्षा डॅ०२ बारावासमुल्लास 





मानणे हेच योग्य होव. जैनांची मुक्ती हे एक प्रकारचे बंधनच आहे. हे जैन लोकही मुक्तीच्या बाबतीत भ्रमात 
गुरफटले आहेत. वेदांच्या ज्ञानाशिवाव नीट अर्थबोध झाल्याशिवाय मुक्तीचे स्वरूप कोणालाही कधी जाणता 
येणार नाही, 

आता यांच्या आणखी काही असंभव गोष्टी ऐका. 'बिवेकसार' पृष्ठ ७८ :- एक कोटी साठ लाख 
कलशांनी महावीराला त्याच्या जन्मकाळी स्नान घातले. 'विवेकसार' पृष्ठ १३६ :- दशाण राजा महावीराच्या 
दर्शनाला गेला. तेथे त्याला गर्व झाला. तेव्हा त्याच्या निवारणासाठी १६,७७,७२, १६,००० इतकी हुंद्राची 
रूपे आणि १३,३७,०५,७२,८०,००,००, ००० इतक्या इंद्राण्या तेथे आल्या होत्या. ते पाहून राजा 
आश्चर्यचकित झाला. 

येथे असा विचार करावा की, इतके इंद्र व ंद्राण्या यांना उभे राहण्यास असे कितीतरी भूगोल हवेत. 
'श्रद्धदिनकृत्य' (आत्मनिंदा भावना) पृष्ठ ३! वर असे लिहिले आहे की आड, विहीर व तलाव बनवू नये. 

(समीक्षक) जर सर्व माणसे जैन पंथाची अनुयायी असतील आणि कोणीही आड, विहीर, तलाव 
बांधणार नाही. तर मग सर्व लोक पाणी कोठून पीतील ? 

(प्रश्न) तलाव वरे बांधल्याने त्यात सजीव प्राणी पडून मरतात. त्याचे पाप तलाव बांधणाऱ्याला लागते. 
म्हणून जैन लोक हे काम करीत नाहीत. ड् 

(उत्तर) तुमची अक्कल अशी नट का झाली ? शरुद्रकिड्यांच्या मरणाने पाप लागते असे तुम्ही समजता. तर 
गाय, बैल वगैरे मोठे पशू आणि मनुष्यादी प्राणी यांना पाणी प्यावयास मिळाल्याने महापुण्य मिळेल त्याचा 
विचार तुम्ही का करीत नाही ? 

'तत्तवविवेक' पृष्ठ १९६ :- नंदमणिकार नावाच्या शेटजीने या शहरात एक विहीर बांधविली. त्यामुळे तो 
ध्र्मभरष्ट होऊन त्याला सोळा महारोग झाले, पुढे तो मेल्यावर त्याच विहिरीतला बेडूक बनला. महावीरांच्या 
दर्शनाने त्याला आपल्या पूर्वजन्माचे स्मरण झाले, महावीर म्हणतात की, 'मी आलो आहे हे ऐकून मी मागील 
जन्मात धर्माचार्य होतो हे ओळखून तो मला वंदन करण्यासाठी येऊ लागला. वाटेत श्रेणिकाच्या घोड्याचा 
टापेखाली सापडून तो मरून शुभ ध्यान योगाने तो दर्दुशंक नावाचा महर्द्धिक देव झाला. आपल्या मर्यादित 
ज्ञानाच्या आधारे मी येथे आलो आहे ओळखून त्याने मला प्रणाम केला आणि क्रद्धी दाखवून परत गेला.'' 

(समीक्षक) अशा प्रकारच्या ज्ञानविरोधी, अशक्य, खोट्या गोष्टी सांगणाऱ्या महावीराला सर्वोत्तम 
मानणे हे अत्यंत भ्रमिष्टपणाचे लक्षण आहे. 

'श्राद्वदिनकृत्य' ग्रंथाच्या पृष्ठ ३६ वर लिहिले आहे की, मृत माणसाच्या शरीरावरील वल्ले साधूने 
घ्यावीत, 

(समीक्षक) म्हणजे आता पहा ! यांचे साधूही महाद्राह्मणासारखे झाले. प्रेतावरील वस्रे साधुने घ्यावीत. 
पण आभूषणे कोणी घ्यावीत ? ती बहुमूल्य असल्यामुळे घरातच ठेवून धेत असतील. मग आपण कोण ? 

'रलसार' पृष्ठ १०५ :- धान्य वगैरे भाजणे, कुटणे, दळणे, अन्न शिजविणे वगेरे गोष्टींनी पाप लागते. 


सत्यार्थ प्रकाश ४०३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





च त्यांची ही ज्ञानहीनता पाहा ! ही कामे केली नाहीत तर मनुष्यादी प्राणी कसे जगू शकतील ? आणि 
जैनही तडफडून मरतील. 

स्लसार' पृष्ठ १०४ :- बाग लावल्यामुळे माळ्याला एक लक्ष पापे लागतात. 

(समीक्षक) माळ्याला लक्ष पापे लागत असतील तर असंख्य जीव झाडांची पाने, फुले, फळे व सावली 
मिळून आनंदित होत असतात. त्यामुळे कोट्यवधी पटीने पुण्यही लागत असते. इकडे मुळीच लक्ष दिलेले 
नाही. हे केवढे अज्ञान आहे! 

'तत्त्वविवेक' पृ. २०२ : - एके दिवशी लब्धी नावाचा साधू चुकून एका वेश्येच्या घरी गेला आणि त्याने 
धर्माच्या नावाने तिच्याकडे भिक्षा मागितली. वेश्या म्हणाली, 'येथे धर्माचे काम नसून अर्थाचे काम आहे.' 
तेव्हा त्या लब्धी (सिद्ध) साधने साडेबारा लाख मोहरांचा वर्षाव तिच्या घरात केला. 

(समीक्षक) ही गोष्ट खरी आहे असे निर्बुद्ध माणसांखेरीज कोण मानील ? 

'स्लसार भाग १' पृष्ठ ६७ वर लिहिले आहे की, एक दगडी मूर्ती घोड्यावर बसली आहे. तिचे स्मरण 
करताच ती तेथे हजर होऊन रक्षण करते. 

(समीक्षक) जैन लोकांनो, आता तुम्हीच सांगा, आजकाल तुमच्या घरी जेव्हा चोरी होते, दरोडा पडतो. 
किंवा अशाच प्रकारच्या शत्रूपासून भय निर्माण होते तेव्हा तुम्ही तिचे स्मरण करून तिच्याकडून आपले रक्षण 
का करवून धेत नाही ? पोलीस वगैरे शासकीय रक्षकांच्या मागे कशाला मदतीसाठी फिरत असता ? आता. 


जैनांच्या साधृंची लक्षणे - 
जैन साधू लक्षण समीक्षा 


सरजोहरणा भैक्षभुजो 
जवद्या ॥१॥ पर्व.सं.आ.द.शलो. १० 


जैनांच्या साधूंची लक्षणार्थ म्हणून जिनदत्तसुरीने हे शलोक रचले आहेत. :- सरजोहरण - चवरी जवळ 
बाळगणे आणि भिक्षा मागून खाणे, डोक्यावरील केसांचे लुंचन करणे म्हणजे ते उपटून काढणे, पांढगी वस्रे 
परिधान करणे, क्षमायुक्त राहणे, कोणाचीही संगत न धरणे, या लक्षणांनी वुक्त असणाऱ्या श्रेतांबर जैनांना 
'जती' म्हणतात. ॥!॥| 

लुज्चिता: पिच्छिकाहस्ता पाणिषात्रा दिगम्जराः । 

ऊर्ध्वाशिनो गृहे दातुर्द्वितीया: स्युर्जिनर्षय: ॥२॥ पर्व.तं.आ.द.ऱलो. !! 

दिगंबर म्हणजे वस्रे धारण न करणे, डोकीचे केस उपटून टाकणे, पिच्छिका म्हणजे लोकरीच्या सुताचे 
केरसुणी सारखे झाडण्याचे साधन काखेत धरणे, कोणी भिक्षा दिली तर ती हातावर घेऊन खाणे असे करणारे 
दिगंबर जैन हे दुसर्‍या प्रकारचे साधू होत.॥२॥ 

भुडक्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगम्जर: ! 

प्राहुरेषामयं भेदोी महान्‌ श्रेताम्बरेःसह ॥1३॥॥ पर्वसं आ. रतो. (२ 


नास्तिक पंथाची समीक्षा श्ग्ड बारावा समुल्लास 





च्च देणारा गृहस्थ जेवून उठल्यावर जे भोजन करतात ते जिनर्षी हे तिसऱ्या प्रकारचे साधू होत. 
दिगंबरांचा श्रेतांबरबरोबर इतकाच भेद आहे की, दिगांबरी स्त्रियांशी संस्पर्श करीत नाही आणि श्रेतांबरी 
करतात हा जैनांच्या साधूंमधील फरक आहे.॥३॥! 

जैन लोकांचे केशलुंचन (केस उपटणे) सर्वर प्रसिद्ध आहे. पाच मुठी लुंचन करावे असे त्यांच्या ग्रंथात 
लिहिले आहे. 'विवेकसारभाग' या ग्रंथाच्या पृष्ट २!६ वर लिहिले आहे की, पाच मुष्टी लुंचन करून चारिय 
ग्रहण केले म्हणजे डोकीचे पाच मुठी,केस उपटून साधू झाला. 'कल्पसूत्रभाष्य' पृष्ठ १०८ :- केशलुंचन 
करावे. गाईच्या अंगावरील केसांप्रमाणे केस ठेवावेत. 

(समीक्षक) जैनांनो, आता तुम्हीच सांगा. तुमचा दयाधर्म कोठे राहिला ? केशलुंचन ही हिंसा नाही 
काय ? केस उपटण्याचे काम स्वत: केले, गुरूने केले अथवा इतर कोणी केले तरी जिवाला किती यातना होत 
असतील ? जिवाला यातना देणे यालाच हिंसा असे म्हणतात. 

'विवेकसार' पृष्ठ ७-८ विक्रम संवत्‌ १०३३ (इ.स. ९७६) साली श्रेतांबरामधून दूंढिया व दूंढिया मधून 
हेरापंथी वरे संप्रदाय निघाले. दूंढिये लोक पाषाणदिकांच्या मूर्तींना मानीत नाहीत आणि भोजन व स्नान 
करण्याच्या वेळा वगळता इतर सर्व वेळी तोंडावर पट्टी बांधून राहतात. जती वौरे लोकही पुस्तक वाचण्याच्या 
वेळी तोंडावर पट्टी बांधतात. इतर वेळी बांधीत नाहीत. 

-समीक्षा 

(प्रश्न) तोंडावर पट्टी अवश्य बांधली पाहिजे. कारण 'वायुकाव' म्हणजे हवेत असणारे सूक्ष्म जीव 
तोंडातील वाफेच्या उष्णतेने मरतात आणि त्याचे पाप तोंडावर पट्टी न बांधणाऱ्याला लागते. म्हणूनच आम्ही 
तोंडावर पट्टी बांधणे चांगले समजतो. 

(इत्तर) ही गोष्ट विज्ञानाच्या दृष्टीने द प्रत्यक्षादी प्रमाणांच्या आधारे अनुचित आहे. कारण जीव अजर, 
अमर असल्याने ते तोंडाच्या वाफेने कधीच मरू शकत नाहीत. त्यांना तुम्हीही अजर, अमर मानता. 

(भ्रश्न) जीव मरत नाही हे खरे; पातु तोंडातील उष्ण वाफेने त्यांना जी पीडा होते ती पीडा देणाऱ्याला पाप 
लागते. म्हणून तोंडावर पट्टी बांधणे चांगले. 

(उत्तर) तुमचे हे विधानही अगदीच अशक्य कोटीतील आहे. कारण पीडा दिल्याखेरीज कोणत्याही 
जीवाचे निर्वाह होऊ शकत नाही. तोंडातील वाफेने तुमच्या पते जीवांना पीडा होत असेल तर चालणे, फिरणे, 
बसणे, हात उचलणे, डोळे मिचकावणे इत्यादी गो्टींनीही जीवांना अवश्य पीहा होत असणार. म्हणून तुम्हीही 
जीवांना पीढा देण्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही. 

(प्रश्न) होय ! तरीपण शकय होईल तितके जीवांचे रक्षण केले पाहिजे. जेथे आम्ही जीवांना वाचवू शकत 
नाही तेथे आपला निरुपाय आहे असे आम्ही समजतो. कारण हवा वरे सर्व पदार्थांमध्ये जीव भरलेले आहेत. 
आम्ही तोंडावर कापड बांधले नाही तर पुष्कळ जीव मरतील. कापड बांधल्याने कमी जीव मरतात. 





सत्यार्थप्रकाश ४०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








(उत्तर) तुमचे हे म्हणणेही वुक्तिशून्य आहे. कारण कापड बांधल्याने जीवांना अधिक दु:ख प 
तोंडावर कापड बांधल्याने त्याच्या तोंडातील हवेला प्रतिबंध होतो; आणि ती खाली अथवा आजूबा 
पसरते आणि मौनाच्या वेळी एकत्र येऊन नाकावाटे वेगाने बाहेर पडते. त्यामुळे उष्णता वाढून तुमचे मताप्रमाणे 
जीवांना जास्तच पीडा पोचत असणार. पाहा ! घराची किंवा खोलीची सर्व दारे बंद केली अथवा पडदे मोडले. 
तर त्यात उष्णता विशेष जाणवते. दारे खिडक्या उघड्या ठेवल्याने उष्णता कमी होते. याचप्रमाणे तोंडावर पट्टी 
बांधल्याने उष्णता जास्त होते आणि ते उघडे ठेवल्याने ती कमी होते. म्हणजे तुम्ही तुमच्या वागण्याने जीर 
जास्त क्लेश देता. तोंड बंद ठेवल्याने तोंडात साठलेली हवा नाकपुड्यातून वेगाने बाहेर पडून जींवाना जास्त 
धक्का व दु:ख देत असणार. 

पाहा ! एखादा माणूस अस्नीला तोंडाने फुंकर घालतो ठर दुसरा फुंकणीतून वारा फुंकतो. अशावेळी 
तोंडाने फुंकलेला वाग आजुबाजूला पसरल्यामुळे असीजवळ जाईपर्यंत त्याचा जोर कमी होतो आणि नळी 
फुंकलेला वारा एकत्रित असल्याने जास्त वेगाने अमीला लागतो. याचप्रमाणे तोंडावर पट्टी बांधून हवेला 
अडवल्याने ती नाकपुड्यातून अत्यंत वेगाने बाहेर पडून जीवांना जास्तच दु:ख देते. वावरून तोंडावर पट्टी 
बांधणाऱ्यांपेक्षा न बांधणारे लोक अधिक धर्मात्मे आहेत. शिवाय तोंडावर पट्टी बांधल्याने शब्दांचा उच्चार 
प्रयलपूर्वक केला तरी अक्षरांची यथायोग्य स्थाने व प्रयत्लांसह उच्चार होत नाहीत. सानुनासिक नसलं 
अक्षरांचा सानुनासिक उच्चार करण्याचा दोष तुम्हाला लागतो, 

तोंडावर पट्ट बांधल्याने तोंडाची दु्गंधीही जास्त वाढते. कारण शरीरात दुर्गंध भरलेला आहे. श॑ 
जो वायु बाहेर पडतो तो प्रत्यक्षत: दुर्गधयुक्त असतो. त्याला प्रतिबंध केल्यास दुर्गंध जास्तच वाढतो. ज्याप्रमाणे 
बंद असलेले शौचालय जास्त दुर्गधयुक्त असते व ते उघडे असल्यास त्यात कमी दुर्गंध होतो. त्याचप्र 
तोंडावर पट्टी बांधल्याने दंतधावन, मुखप्रक्षालन व स्नान न केल्याने आणि वळले न धुतल्याने तुमच्या शरीराला 
फार घाण वास येतो. आपल्या या वागण्याने तुम्ही जगात अनेक रोग पसरवून जीवांना जितके दु:ख देता ति 
तुमचे पाप जास्त होते. जत्रा वगैरेच्या ठिकाणी सर्वत्र दुर्गंधी पसरल्याने महामारीसारखे अनेक प्रकारचे रोग 
उत्पन्न होऊन जीवांना दु:खदायक होते. वाउलट जेथे कमी दुर्गंध असते तेथे रोगांचा प्रसारही कमी होतो व 
जीवांना जास्त दु:ख सहन करावे लागत नाही. यावरून तुम्ही जास्त दुर्गंध पसरविण्याच्या बाबतीत आ 
अपराधी आहात. जे लोक तोंडावर पट्टी बांधत नाहीत, दात घासतात, तोंड धुतात, स्मान करतात आणि अ! 
प्रकारे स्थान व वस्रे निर्मळ ठेवतात ते तुमच्यापेक्षा खूपच चांगले आहेत. 

जसे अंत्यजांच्या दुर्गधीयुक्त सहवासापासून दूर राहणारे लोक फार चांगले आहेत. ज्याप्रमाणे अं 
दुर्गंधयुक्त सहवासामुळे बुद्धी निर्मळ होत नाही त्याप्रमाणे तुमची तुमच्या सहकाऱ्यांची बुद्धीही । 
नाही. ज्याप्रमाणे रोगाची अधिकता व बुद्धीची अल्यता यांमुळे धर्मानुष्ठानात बाधा निर्माण होते. 
तुमचे व तुमच्या सहकाऱ्यांचे दुगंधीयुक्त वर्तमान होत असणार. 

(प्रश्न) ज्याप्रमाणे बद घरात पेटविलेल्या अम्मीच्या ज्वाळा बाहेर पडून जीवांना दु:ख पोचवू शकत नाही, 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ड०्द्व बारावा समुल्लास 








त्याप्रमाणे आम्ही तोंडावर पट्टी बांधून आतील वायूला प्रतिबंध पक्या 

दुःख होईल अशी खबरदारी घेतो. तोंडावर पट्टी बांधल्याने बाहेरच्या 
ज्याप्रमाणे समोर अमी ताप देतो त्याच्या आड हात धरल्यास त्याची धग कमी लागते 
हवेतील जीव शरीरधारी असल्यामुळे त्यांना पीडा अवश्य पोचते. 

(उत्तर) तुमचे हे बोलणे पोरकटपणाचे आहे. प्रथम हे पाहा की, जेथे छिद्र नाही व आतील वायूचा 
बाहेरच्या हवेशी संयोग होत नाही तेथे अमी पेटूच शकत नाही. हे तुम्हाला प्रत्यक्ष पाहावयाचे असेल तर एखाद्या 
कंदिलात दिवा पेटवून सर्व छिद्रे बंद करा. आतील दिवा ताबडतोब विज्तो असे तुम्हाला दिसेल. ज्याप्रमाणे 
पृथ्वीवर राहणारे मुष्यादि प्राणी बाहेरच्या हवेशिवाय जगू शकत नाहीत त्याप्रमाणे हवेशिवाव अमीही जळू 
शकत नाही. अमीचा वेग एका बाजूने अडविल्यास तो दुसऱ्या बाजूने अधिक वेगाने बाहेर पडतो. अली समोर 
हात धरल्यास तोंडावर अनीची झळ कमी लागते हे खरे, परंतु ती झळ हातावर अधिक लागते. म्हणून तुमचे 
म्हणणे बरोबर नाही. 

(प्रश्न) जेव्हा एखादा लहान माणूस मोठ्या माणसाच्या जवळ जाऊन किंवा त्याच्या कानात बोलतो तेव्हा 
तो आपल्या तोंडावर उपरणे, रूमाल किंवा हात धरतो, हे सर्वांना माहित आहे. कारण आपल्या तोंडातील धुंकी 
दुसऱ्या माणसाच्या अंगावर उडू नये अथवा आपल्या तोंडाची दुर्गध त्याच्यापर्यंत पोचू गये असे त्याला वाटत 
असते. पुस्तक वाचताना तोंडातून थुंकी ठडून पुस्तकावर अवश्य पडते आणि ते उष्टे होऊन खराब होते. म्हणून 
तोंडावर पट्टी बांधणे चांगले आहे. 

(इत्तर) यावरून हे सिद्ध होते की सूक्ष्म जीवांच्या रक्षणासाठी तोंडावर पट्टी बांधणे व्यर्थ आहे. जेव्हा 
कोणी एखाद्या मोठ्या माणसाशी बोलताना तोंडावर हात अथवा रुमाल धरतो यासाठी की आपली गुपत गोष्ट 
इतर कोणी ऐकू नये कारण कोणी जेव्हा उघडपणे बोलतो तेव्हा तो तोंडावर हात अथवा रुमाल धरीत नाही. 
यावरून हे स्पष्ट आहे की, गुप्त गोष्ट सांगण्यासाठीच असे केले जाते. दंतथावन वगरे म केल्याने तुमच्या मुखादी 
अवयवांची फारच घाण येते. जेव्हा तुम्ही कोणाजवळ बसत असाल अथवा कोणी तुमच्या जवळ बसत असेल 
तेव्हा त्याला दुर्गंधाशिवाव काय मिळत असेल ? अर्थात तोंडासमोर हात किंवा फडके धरण्याची इतरही अनेक 
प्रयोजन आहेत. जसे पुष्कळ लोकांसमोर गुप्त बोलताना तोंडासमोर हात अथवा कापड धरले नाही तर हवा 
जशी इतरांच्या दिशेने पसरेल तशी गोष्टही पमरेल. जेव्हा दोन माणसे एकांतात बोलत असतात तेव्हा तोंडावर 
हात अथवा फडके धरत नाहीत. कारण तेथे तिसरा कोणी ऐकणारा नसतो. मोठ्या माणसांच्या अंगावर थुंकी 
उडू नये असे वाटते तर लहान माणसांच्या अंगावर थुंकी उडाली तरी हरकत नाही, असे समजावयाचे काव? 
कारण आपण दुरून बोलत असलो तरी आपल्याकडून दुसर्‍याकडे वारा वहात असेल तर धुंकीचे त्रसरेणू 
सूक्ष्मरूपात वाऱ्याबरोबर वाहत जाऊन त्या दुसऱ्या माणसाच्या अंगावर नक्कीच पडणार. त्यामध्ये काही दोष 
अथवा पाप आहे असे समजणे हे अडाणीपणाचे लक्षण आहे. कारण तोंडातील वाफेच्या उष्णतेने सूक्ष्म जीव 
मरत असतील अथवा त्यांना पीडा पोचत असेल तर वैशाख किंवा ज्येष्ठ महिन्यात सुर्याच्या भंकर उष्णतेने 


सत्यार्थप्रकाश ४०७ महर्षि दयानंद सरस्वती 

















डड जीवांपैकी एकही जिवंत राहत नसेल; सगळेच मरून जात असतील. परंतु त्या उष्णतेनेही हवेतील 
सुक्ष्म जीव मरत नाहीत. म्हणून तुमचा हा सिद्धांत खोटा आहे. तुमचे तौर्थकर पूर्ण विद्वान असते तर त्व 
असल्या निरर्थक गोष्टी कशाला केल्या असत्या ? पाहा ! ज्या जीवाची वृत्ती सर्व अवयवांसह विद्यमान 
त्यालाच वेदना होत असतात. याला प्रमाण हे आहे. 

पश्चाबयवयोगात सुखसंत्रित्तिः॥ सां द.ज.५!सू. २५ 

हेसांख्य शास्त्रातील सूत्र आहे:- जेव्हा पाच इंद्रियांचा पाच विषयांशी संबंध घडून येतो तेव्हाच जीवाला 
सुखाची किंवा दु:खाची प्राप्ती होते. जसे बहिऱ्या माणसाला शिव्या देऊन काय होणार ? आंधळ्या माणसाला 
रूप कसे दिसणार अथवा समोरून साप, वाघ वगैरे भवंकर प्राणी निघून गेले तरी त्याला कसे कळणार ? 
बघिराला स्पर्श समजणार नाही. नाकाचा पीनस रोग होऊन ज्याचे धाणेंद्रिय नष्ट झाले आहे त्याला गंध कसा. 
बेणार 2 आणि ज्याला जीभच नाही त्याला र्सस्वाद कसा घेता येणार ? तशीच स्थिती त्या जीवांची सुद्धा 
व्यवस्था आहे. 

पाहा | जेव्हा माणसाचा जीव सुघुप्ती (गाढनिद्रेच्या) ज्या अवस्थेत असतो तेव्हा त्याला सुख किंवा दुःख 
काहीच होत नाही. कारण तो शरीराच्या आत असला तरी बाहेरच्या अवयवांशी त्यावेळी त्याचा संबंध नसल्यामुळे 
तो सुखाचा अथवा दु:खाचा अनुभव घेऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे वैद्य किंवा आजकालचे डॉक्टर रोग्याला गुंगी 
आणणारी वस्तू खावला देऊन अधवा हुगावला लावून त्याच्या शरीराचे अवयव कापतात किंवा फाडतात तेव्हा 
त्या रोग्याला दु:खाची जाणीव मुळीच होत नाही, त्याप्रमाणे वायुकाय किंवा अन्य स्थावर शरीरयुक्त जीवांना 
कधीही सुख अथवा दुःख होऊ शकत नाही. मूच्छित झालेल्या प्राण्याला सुखदुःखाची जाणीव होत नाही, 
त्याचप्रमाणे बायुकाव वगैरे जीवही अत्यंत मू्ति्ठित असल्याने त्यांना सुख-दु:ख होत नाही. तेव्हा त्यांना 
वाचविण्याची गोष्ट कशी सिद्ध होऊ शकेल ? त्यांना सुख दुःखाची प्रत्यक्ष अनुभूतीच होत नसल्यामुळे त्यांच्या 
बाबतीत अनुमानादी प्रमाणे कशी तर्कसंगत ठरू शकतील ? 

(प्रश्न) ते जर जीव आहेत तर त्यांना सुख-दुःख का होत नसेल ? 

(उत्तर) भोळ्या लोकांनो, ऐका ! जेव्हा तुम्ही सुषुप्तावस्थेत असता तेव्हा तुम्हाला सुख दुःख का होत 
जाही 2 जीव आणि ज्ञानेंद्रिये यांचा प्रत्यक्ष संबंध हा सुखदु:खाच्या अनुभूतीला कारणीभूत असतो, याचे उत्तर 
आम्ही नुकतेच दिले आहे की, गुंगीचे ओषध हुंगायला देऊन डॉक्टर लोक रोग्याच्या अवयवांची शल्य 
चिकित्सा करतात. त्याचे दुःख त्या रोग्याला जाणवत नाही. त्याचप्रमाणे अति मूर्च्छित जीवांना सुख-दु:खाची 
जाणीव कशी होईल. कारण तेथे ती जाणीव होण्याचे कोणतेच साधन नसते. 

(प्रश्न) पाहा. निलोति म्हणजे हिया पालेभाज्या व कंदमुळे आम्ही लोक खात नाही. कारण निलोति 
मध्ये आणि अनेक कंदमुळांमध्ये अनंत जीव असतात. त्या भाज्या व कंदमुळे आम्ही खाल्ली तर त्या जीवांना 
मारण्याचे वदु:ख देण्याचे पाप आम्हाला लागेल, 

(उत्तर) तुमचे हे बोलणे अगदी अज्ञानपणाचे आहे. कारण पालेभाज्या खाल्याने जीव मरतात किंवा 


नास्तिक पंथाची समीक्षा श्ग्द बारावा सरमुल्लास 





त्यांना पीडा होते असे तुम्ही कसे मानता ? त्यांना पौडा होत असलेली तुम्हाला प्रत्यक्ष दिसत माही आणि जर 
ती तुम्हाला दिसत असेल तर ती आम्हालाही दाखवा. परंतु तुम्ही कधीही ती प्रत्यक्ष पाहू किंवा आम्हाला दाखवू 
शकणार नाही. जेथे प्रत्यक्ष प्रमाण नसते तेथे अनुमान, उपमान व शब्द प्रमाणही कधी असू शकतं नाही. शिवाय 
आम्ही वरजे उत्तर दिले आहे तेच या बाबतीतही खरे आहे. कारण जे जीव अत्यंत अंध:कारात, महासुषुप्तीत 
वगाढ गुंगीत असतात त्यांना सुख दु:ख होते असे मानणेही तुमच्या तोर्थकरांचीही चूकच दिसते. या तीर्थकरांनी 
तुम्हाला तर्क व ज्ञान यांच्या विरोधी असणारा उपदेश केला आहे. तुम्हीच विचार करा, जेव्हा धरला अंत आहे 
तेव्हा त्या घरात राहणारे अनंत कसे असू शकतील ? कंदाचा अंत आम्ही पाहतो. मग त्यात राहणाऱ्या जीवांचा 
अंत का असणार नाही ? म्हणून तुमचे हे म्हणणे अत्यंत चूक आहे. 

(अ्रश्न) पाहा. तुम्ही लोक पाणी न तापविता तसेच पिता. ते फार मोठे पाप आहे. आम्ही तापविलेले पाणी 
पितो तसेच तुम्हीही पीत जावे. 

(इत्तर) हे तुमचे बोलणेही भ्रामक आहे. कारण जेव्हा तुम्ही पाणी उकळता तेव्हा त्या पाण्यातील सारे जीव 
मरत असणार आणि त्यांची शरीरे पाण्यात शिजून ते पाणी बडीशेपेच्या अर्कासारखे होत असणार. म्हणजे तुम्ही 
जणू त्यांच्या शरीराचा रस पिता. म्हणून तुम्ही फार मोठे पापी बनता. याउलट जे लोक थंड पाणी पितात ते. 
तुमच्या सारखे पापी ठरत माहीत. कारण थंड पाणी प्याल्यानंतर जे जीव पाण्याबरोबर पोटात जातात त्यांना 
तेथील ऊब मिळून ते श्वासाबरोबर बाहेर येतील. जलकाय जीवांना वर सांगितल्याप्रमाणे सुखदुःख होत नाही, 
म्हणून धंड पाणी प्याल्याने कोणालाही पाप लागत नाही, 

(प्रश्न) जठराीच्या उष्णतेने जसे पोटात गेलेले जीव बाहेर पडतात तसे पाणी गरम करताना लागणाऱ्या 
उष्णतेने ते बाहेर का जाणार नाहीत ? 

(इत्तर) होय. ते बाहेर निघून जातात. परंतु तुम्ही तर तोंडातील हवेच्या उष्णतेने जीवांचे मरण मानता. 
तेव्हा पाणी गरम केल्याने तुमच्या मतानुसार जीव मरून जातील किंवा जास्त दु:ख सोसून बाहेर पडतील आणि 
मग मेलेल्या जीवांची शरीरे त्या पाण्यात शिजून जातील. त्यायोगे तुम्ही अधिक पापी व्हाल की गाही ? 

(प्रश्न) आम्ही आपल्या हातांनी पाणी तापवीत नाही अधवा कोणाही गृहस्थाला पाणी गरम करण्यास 
सांगत नाही. म्हणून आम्हाला पाप लागत नाही. 

' (उत्तर) तुम्ही गरम पाणी पीत नसता तर गृहस्थांनी ते कशाला गरम केले असते ? म्हणून त्या पापाचे 
भागीदार तुम्हीच आहात. किंबहुना तुम्ही जास्त पापी आहात. कारण तुम्ही कोणा एका गृहस्थाला पाणी 
तापविण्यास सांगितले असते तर एकाच घरी पाणी तापविले गेले असते. परंतु साधू महाराज कोणाच्या घरी 
येतील याची काहीच कल्पना नसल्यामुळे सर्वच गृहस्थ आपापल्या घरी पाणी तापवून ठेवतात. म्हणून या 
पापाचे मुख्य भागीदार तुम्हीच आहात. 

तसेच अधिक लाकडे जाळून असी पेटविल्याने वर सांगितल्याप्रमाणे स्वयंपाक, शेती व व्यापार 
इत्यादिकांमध्ये तुम्हीच अधिक पापी व नरकगामी ठरता. पाणी तापविण्याच्या बाबतीत तुम्हीच मुख्यत: 


सत्यार्थप्रकाश ४०९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








निमित्तकारण असता; आणि लोकांनी गरम पाणी प्यावे व थंड पाणी पिऊ नवे असा उपदेश तुम्ही करता. म्हणून 
त्या पापाचे मुख्य भागीदार तुम्हीच आहात. तुमचा ठपदेश ऐकून जे लोक तसे करतात तेही पापी आहेत... 

आता पाहा ! सृक्ष्म जीवांवर दया करण्याच्या गोष्टी तुम्ही बोलता आणि अन्य पंथिवांची निंदा व अहित 
करता ते काय धोडे पाप आहे ? तुमच्या तीर्थकरांनी सांगितलेले सिद्धांत खरे असते तर वा जगात ईश्वराने इतका 
पाऊस का पाला असता ? इतक्या नद्या का वाहिल्या असत्या ? आणि ईश्वराने इतके पाणी का निर्माण केले 
असते. त्याने सूर्यही उत्पन्न केला नसता. कारण तुमच्या मतानुसार सूर्याच्या उन्हाने कोट्यावधी जीव मरतच 
असणार. ज्यांना तुम्ही ई$र मानता ते तुमचे तौर्थकर जेव्हा विद्यमान होते तेव्हा त्यांनी दया करून सूर्याची 
उष्णता का नष्ट केली नाही आणि ढगांची निर्मिती का थांबविली नाही. 


जाणीव होत नाही, तर केवळ प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या प्राण्यांमध्येच ती जाणीव असते. सर्वा सर्व जीवांवर दया 
हेही दुःखाला कारणीभूत होते. कारण तुमच्या सांगण्याप्रमाणे सगळी माणसे वागू लागतील आणि 
दरोडेखोरांना कसलीच शिक्षा होईनाशी झाली तर जगात किती पाप वाढेल ! म्हणून दुष्टांना यथोचित शिक्षा देणे 
वश्रेष्ठांचे पालन करणे हीच खरी दया आहे. याविरुद्ध आचरण करण्यात दवाक्षमारूपी धर्माचा नाश आहे, 
कितीतरी जैन लोक दुकानदारी करतात ते आपल्या व्यवहारात खोटे बोलतात, दुसऱ्यांच्या धनाचा अपहार 
करतात आणि गरिबांना फसवितात. त्यांनी अशी कुकर्मे करू नयेत असा खास उपदेश तुम्ही का करीत नाही ? 
तोंडावर पट्टी बांधणे वगैरे सोंगे ढोंगे का करीत असता ? 

जेव्हा तुम्ही लोकांना चेला किंवा चेली बनवता तेव्हा त्यांचे केशलुंचन करता; आणि त्यांना पुष्कळ 
दिवस उपाशी राहायला भाग पाडता. अशा प्रकारे तुम्ही इतरांच्या व आपल्या स्वत:च्या आत्म्याला क्ट व दु:ख. 
देता. स्वत: पीडा सहन करून इतरांना दुःछ देता. एकप्रकारे तुम्ही आत्महत्या करणारे म्हणजे आत्म्याला दु: 
देणारे ठरून हिंसक का बनता ? हत्ती, घोडे, बैल, उंट इत्यादी प्राण्यांवर बसण्यात आणि माणसांकडून म 
करविण्यात पाप आहे अमे जैन लोक का समजत नाहीत ? तुमचे चेले जसे मूर्खपणाच्या व बाष्कळ गोष्टी: 
आहेत असे सिद्ध करू शकत नाहीत तसेच तुमचे तीर्थकरही त्यांना सत्य ठरवू शकत नाहीत. जेव्हा तुम्ही 
वाचता तेव्हा तुम्ही आणि तुमचे श्रोते यांच्यामध्ये असणारे जीव तुमच्या मतानुसार मरतच असणार; मग, 
त्या पापाचे धनी का होता ? आम्ही हे सारे थोडक्यात सांगितले आहे. त्यावरून पुष्कळ काही समजून घ्या. या. 
साऱ्या विवेचनाचे तात्पर्य हे आहे की जल, स्थल व वायू यांमध्ये राहणाऱ्या स्थावर शरीरधारी मूर्च्छित जीवांना 
कधीच सुख अथवा दु:ख होऊ शकत नाही. 

जैनांच्या असंभव गोष्टी डर 

आता जैनांच्या आणखी काही असंभव गोष्टी लिहितो. त्या तुम्ही ऐका आणि हेही लक्षात ठेवा की, 
आपल्या हाताने साडेतीन हातांचे धनुष्य असते आणि जी कालगणना आम्ही यापूर्वी नमूद केली आहे ती तशीच 
आहे हे समजावे. 'स्लसारभाग' पू. १६६-१६७ वर असे लिहिले आहे की, 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ४१० बारावा समुल्लास 








१) क्रपभदेवाचे शरीर ५०० धमुष्ये लांब (उंच) होते आणि त्याचे आयुष्य ८४ लाख पूर्वर्षे होते. 
धनुष्येलांब आणि आयुष्य ७२लाख पूर्ववरपेचे आयुष्य. 


२) अजितनाथाचे 
३) संभवनाथाचे 
४). अभिनंदनाचे 
५) सुमतिनाथाचे 
६) पद्प्रभाचे 

७) पार्श्रनाथाचे 
८) चंद्रप्रभचे 


१४) अनंतनाधाचे 
१५) धर्मनाधाचे 
१६) शांतिनाधाचे 
१७) कुंधुनाथाचे 
१८) अमसाधाचे 
१९) मल्लीनाथाचे 
२०) मुनी सुवृताचे 
२१) नमिनाथाचे 
२२) नेमिनाधाचे 
२३) पार्श्रनाधाचे 
२४) महावौरस्वामीचे 


-8.1:1-1141101610010000 000 हा 


«.>229234अ४45४$%£६€52& 


४५० 
४०७ 
३५० 
३०० 
१४७ 
२०० 
१५० 
१०० 


पढ 
८७ 


भनुष्ये लांब 
भनुष्ये लांब 
धुष्ये लांब 
धुष्ये लांब 
ध्रुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्य लांब 
ध्ुष्ये लांब 
धुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
ध्नुष्ये लांब 
धमुष्ये लांब 
भनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
धनुष्ये लांब 
हात लांब 

हातलांब 


आणि ६० लाख 
आणि ५० लाख 
आणि४० लाख 
आणि ३० लाख 
आणि २० लाख 
आणि १०लाख 
आणि लाख 
आणि ! लाख 
आणि ८४ लाख 
आणि ७२ लाख 
आणि ६० लाख 
आणि ३० लाख 
आणि १० लाख 
आणि ! लाख 
आणि ९५ हजार 
आणि ८४ हजार 
आणि ५५ हजार 
आणि ३० हजार 
आणि १० हजार 
आणि ! हजार 
आणि १०० 
आणि ७२ 


पूरववर्षांचे आयुष्य. 
पू्ववरचि आयुष. 
पूर्ववर्षाचे आयुष्य, 
पूर्ववर्षाचे आयुष्य. 
पूर्ववर्षाचे आयुष्य, 
पूर्ववर्षाचे आयुष्य, 
पूर्वर्षाचे आयुष्य. 
पूर्ववर्षांचे आयुष्य. 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य. 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य. 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षाचे आयुष्य. 
वर्षांचे आयुष्य. 
वर्षाचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य, 
वर्षांचे आयुष्य 


हे चोवीस तीर्थंकर जैनांचे मतप्रवर्तक आचार्व व गुरू आहेत. त्यांनाच जैन लोक परमेश्वरमानतात; आणि 
| असे समजतात. माणसाचे एवढे मोठे शरीर आणि इतकें दीर्घ आवुष्य असणे शक्य तरी 
आहे काय असा विचारबुद्धिमंतांनी केला पाहिजे. वा भूगोलावर असली अवाढव्य माणसे फारच थोडी राहू 
शकतील. याच जैनांच्या थापा उसन्या घेऊनं पुराणिकांनी एक लाख, दहा हजार व एक हजार वर्षांची आयुष्ये 
असल्याच्या गोष्टी लिहिल्या. त्यादेखील शकय कोटीतील असू शकत नाहीत; मग जैनांच्या या थापा कशा 


खऱ्या असू शकतील ? 





काधक्कक रार ७ स्का 


श्र? 


महर्षि दयानंद सरस्वती 










आता आणली ऐका. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ४ : नागकेताने गावाएवढ्या आकाराची एक शिळा बोटावा 
उचलुन धरली. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ३५ : महावीराने अंगठ्याने पृथ्वीला दाबले. त्यामुळे शेषनागाचा ! 
झाला. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ४६ : महावीराला साप चावला त्यावेळी रक्ताऐवजी दूध निघाले आणि तो 
आठव्या स्वर्गाला गेला. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ ४७ : महावीराच्या पायावर खीर शिजवीली पण पाय भाजले 
नाहीत. 'कल्पभाष्य' पृष्ठ १६: एका लहानश्या भांड्यात एक उंट उभा केलु. 'रलसार', भाग !, पृष्ठ 
शरीरावरील मळ काढून टाकू नये व खाजवू नवे. 'त्रिवेकसार' पृष्ठ २१५ : दमसार नावाच्या एका जैन साधूने 
क्रुद्ध होन, ठदवेगजनक सूत्र उच्चारून एका शहराला आग लावली. हा साधू महावीर तीर्थकरांचा फार' 
होता. 'विवेकसार' पृष्ठ २२७ : राजाची आज्ञा अवश्य मानली पाहिजे. 'विवेकसार' पृष्ठ २२७ : कोशा 
नावाच्या एका वेश्येने धाळीमध्ये मोहऱयांचा ढीग करून त्याच्यावर फुलांनी झाकलेली एक सुई उभी केली, त्या 
पुईवर उभे राहून तीने उत्तम प्रकारे नाच केला. परंत ती सुई तिच्या पायात घुसली नाही अथवा मोह्यांचा ढीगही. 
विस्कटला नाही !! 'तत्त्वविवेक' पृष्ठ २२८ : वाच कोशा वेश्येशी एका स्थूल मुमीने १२ वर्षे भोग केला 
त्यानंतर दीक्षा घेऊन तो सद्रतीला गेला. ती कोशा वेश्याही जैन धर्माचे पालन करून सद्रतीला गेली, 'विवेक' 
पृष्ठ १९५ : एका सिद्धाची गळ्यात घालण्याची कंथा एका वैश्याला दरोज ५०० मोहत देत असे. 'विवेक' पू 
२२८ : बलवान पुरुषाची आज्ञा व देवाची आज्ञा मोडल्याने घोर वनात कष्ट सहन करून राहिल्याने आणि 
माता, पिता, कुलाचार्य जातीचे लोक आणि धर्मोपदेशक यांच्या आज्ञेचे उल्लंघन केल्याने धर्माचा कमीपए 
असला तरी त्यामुळे धर्माची हानी होत नाही. डु 

(समीक्षक) आता पाहा ! यांच्या मिथ्या गोष्टी ! एक माणूस गावाच्या आकाराची मोठी शिळा बोटावर 
उचलून कधीतरी धरू शकेल काय ? आणि जमिनीवर अंगठा दाबल्याने कधीतरी पृथ्वी दाबली जाऊ शकते 
कायं ? आणि शेषनाग नावाचा प्राणी अस्तित्वातच नाही तर धरकाप कुणाचा उडणार ? ॥२॥ शरीराल 
कापल्यावर त्यातून दूध निघाल्याचे कोणीही पाहिलेले नाही. हा इंद्रजाल जादूचा खेळच झाला. महावीराला 
चावणारा साप स्वर्गाला गेला आणि महात्मा श्रीकृष्ण वगैरे तिसऱया नरकात गेले, ही किती खोटी गोष्ट आहे! 
॥३1४॥ महाबीराच्या पायावर खीर शिजविली तेव्हा त्याचे पाय जळून कसे गेले नाहीत ?॥५॥ एका ला 
भांड्यात उंट कंधी सामावला आहे काय ? ॥६॥ अंगावरील मळ ते काढून टाकत नसतील व अंग चोळीत 
नसतील तर ते दुर्गंधरूपी महानरक भोगीत असणार. ॥७॥ ज्या साधूने शहर जाळले त्याची दया व क्षमा 
गेली ? महावीराच्या सहवासात राहूनही त्याचा आत्मा पवित्र बनला नाही. तर मग आता महावाराच्या मृत्यूनंतर 
त्याच्या आश्रयाने जैन लोक कधीही पवित्र बनू शकणार नाहीत.॥॥८॥ राजाची आज्ञा मानली पाहिजे; परं 
लोक व्यापारी असल्यामुळे भिऊन ही गोष्ट लिहिली असावी. ॥९॥ कोशा वेश्येचे शरीर कितीही हलके: 
तरी तिने मोहऱयांच्या ढीगावर सुई उभी करून तिच्याबर नृत्य करणे, मुईन टोचणे आणि मोहरा न वि 
हे धडधडीत खोटे नाही तर काय आहे ? ॥१०॥ कोणत्याही अवस्थेत काहीही झाले तरी, कोणीही धर्म सोडता. 
कामा नवे. ॥११॥ कंथा हे केवळ वस्र आहे. ती दररोज ५०० मोहर कशी देऊ शकेल ?॥१२॥ 
नास्तिक पंथाची तमीक्षा ड?२ बारावा समुल्लास 











हानि ३ 


जैनांच्या साहित्यातील अशा असंभव व खोट्या गोष्टी मी लिहू लागलो तर त्यांच्या पोकळ ग्रंधांगारा 
एक महाग्रंथ तयार होईल. म्हणून मी जास्त लिहीत नाही. याचा अर्थ एवढाच की, जैनांच्या काही थोड्या 
चांगल्या गोष्टी वगळता इतर सगळ्या गप्पा खोट्या व जादूने भरल्या आहेत. पाहा :- 

दो ससि दो रजि पठमे। दुगुणा लवणंमि धायई संडे । 

बारस ससि वारस रवि। तप्पमि इं निदिठ ससि रजिष्णो | एक भा ४ उंत्रहणी मू ७७ 

जे जंबुद्रीप लाख योजने म्हणजे ४ लाख कोस क्षेत्रफळाचे आहे असे लिहिले आहे त्यातील हे पहिले द्वीप 
आहे. त्यात दोन सूर्य व दोन चंद्र आहेत; आणि लवण समुद्रात त्याच्या दुप्पट म्हणजे चार सूर्य व चार चंद्र आहेत. 
तसेच धातकी (धातूच्या) खंडात बारा चंद्र व बारा सूर्य आहेत. ॥७७॥ 

तिगुणा पुब्बिछ्लजुया । अणन्तराणंतरं मिरिब्रत्तंमि । 

कालो ए बयाला । बिसत्तरी पुरकर टंमि। एकु भा. £ पाहणी दूर ५८ 

त्यांची तिप्पट केल्यास त्यांची संख्या छत्तीस होते. त्यात जंबुद्दीपाचे दोन व लवण समुद्राचे चार मिळवले. 
तरबेचाळीस चंद्र व बेचाळीस सूर्य कालोदधि समुद्रात आहेत. याचप्रमाणे पुढील द्वीपे व समुद्र त्यामध्ये धातकी 
खंडाचे १२; लवण समुद्राचे ४ आणि जंबुद्रीपाचे २-२ अशी बेरीज केल्यास पुष्करद्रीपात १४४ चंद्र व १४४ 
सुर्य होतात. ही फक्त अर्ध्या मनुष्यकषेत्राची गणना आहे. परंतु जेथे माणसे राहत नाहीत तेथे पुष्कळे सूर्य व चंद्र 
आहेत. अर्ध्या पुष्करद्रीपात जे पुष्कळ चंद्र व सूर्य आहेत ते स्थिर आहेत. वर सांगितलेल्या १४४ ची तिप्पट 
केल्यास ४३२ होतात. त्यामध्ये पूर्वोक्त जंबुद्वीपाचे २ चंदर, २ सूर्व, ४-४ लवण समुद्राचे, १२-१२ धातकी 
बंडाचे व ४२ कालोदधीचे मिळविल्यास पुष्कर समुद्रात ४९२ चंद्र व ४९२ सूर्य होतात. ॥७८॥ या सर्व गोष्टी 
श्रीजिनभद्रगणीक्षमाश्रमणाने मोठ्या 'संघवणी' मध्ये व 'योतीसकरण्डक पयन्ना' मध्ये आणि 'चन््रपन्नति' या. 
प्रमुख सिद्धांतगंथांमध्ये अशाच प्रकारे लिहिलेल्या आहेत. 

(समीक्षक) भूगोल-खगोलाचे जाणकार असलेल्या लोकांनो, आता ऐका ! वा एका भूगोलामध्ये एका 
प्रकारे ४९२ आणि दुसऱया प्रकारे असंख्य सूर्य व चंद्र आहेत असे जैन लोक मानतात! तुम्ही मोठे भाग्यवान 
आहात की, वेदमतानुवायांनी लिहिलेल्या 'सूर्व सिद्धांत' वगरे ज्योतिष ग्रंथांचे अध्यवन केल्यामुळे तुम्हाला 
भूगोल वखगोल या शा्रांचे खरे ज्ञान राप झाले. जैनांच्या महाअंध:कारपूर्ण पंथाचे तुम्ही अनुयायी असता तर 
जसे जैन लोक आजकाल अंधारात चाचपडत आहेत तसेच तुम्हीही जन्मभर अंधारात राहिला असता. या. 
अविद्वानांना अशी शंका आली की, जंबुद्दीपात एक सूर्य व एक चंद्र यांनी काम भागणार नाही. कारण एवढ्या 
मोठ्या पृथ्वीला ३० घटिका (२४ तास) एक सूर्व व एक चंद्र कसे प्रकाश देऊ शकतील ? हे जैन लोक पृथ्वी 
हौ सूर्वचंद्रापेक्षा मोठी व स्थिर आहे असे मानतात. त्यांची ही फारंमोठी चूक आहे. 





दो ससि रत्रि पंती एगंतरिय छसठि संखाया । । 
मेरु पयाहिणंता। 'माणुसस्खित्ते परिअडंति।। परु धा ६. मंगरह्णी मूर ५९ 
सत्यार्थ प्रकाश ड१३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


_________.2_ 


जै संख्या ते सांगतात दोन चंद्रांच्या व दोन सुर्याच्या 
पंक्ती (श्रेणी) आहेत. त्या एकमेकींपासून एक लाख योजने म्हणजे चार लाख कोस अंतरावरून फिरत 
असतात. सूर्यांच्या एका पंक्तीच्या अनंतर चंद्राची एक पंक्ती आहे व त्याचप्रमाणे चंद्राच्या एका पंक्तीनंतर॑ 
सूर्याची एक पंक्ती आहे. अशा प्रकारच्या चार चार पंक्ती आहेत, चंद्राच्या एकेका पंक्तीत ६६ चंद्र आणि 
सूर्याच्या एकेका पंक्तीत ६६ सूर्व आहेत. या चारही पंक्ती जंबुद्दीपातील मेरू पर्वताला प्रदक्षिणा घालीत 
मनुष्यकषेत्रात परिभ्रमण करोत आहेत. ज्यावेळी जंबुद्रीपातील मेरू पर्वताच्या दक्षिणेला एक सूर्व फिरत असतो. 
त्याबेळी दुसरा सूर्य उत्तर दिशेला फिरत असतो. याचप्रमाणे लवण समुद्राच्या एकेका दिशेला दोन- 
फिरत असतात. धातकी खंडाचे ६, कालोदधीचे २१ व पुष्करार्धाचे ३६ अशा प्रकारे सगळे मिळून ६६ 
दक्षिण दिशेला आणि ६६ मूर्व उत्तर दिशेला आपापल्या क्रमानुसार फिरत असतात. या दोन्ही दिशांतील! 
सूर्यांची बेरीज केली असता त्यांची संख्या १३२ होते. याचप्रमाणे दोन्ही दिशांना फिरणाऱ्या चंद्राची ' 

१३२ होते. हे सर्व चंद्र -सूर्य मनुष्यलोकामध्ये फिरत असतात. चंद्राबरोबर नक्षत्रांच्याही अनेक मालिका | 
असतात असे समजावे. ॥|७९॥ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा ! या भूगोलातील १३२ सूर्य व १३२ चंद्र जैनांच्या धरावरच 
असतील. जर ते खरोखरीच तळपत असतील तर जैन लोक जिवंत कसे ? रात्रीच्या वेळी ते थंडीने काकडून 
असतील ना ? अशा अशक्य गोष्टींवर भूगोल व खगोल शास्त्रांचे ज्ञान नसलेले लोकच विश्वास ठेवतात, इत 
लोक असे फसत नाहीत. वस्तुत: एकच सूर्य या भूगोलासारख्या इतर अनेक भुगोलांना प्रकाशित करीत 
असतो. मग या लहानशा भूगोलाची काव कथा ? वर पृथ्वी फिरत नसती व सूर्व पृथ्वीभोवती फिरत. 
अनेकवर्षाचा दिवस, अनेक वर्षाची रात्र झाली असती. हिमालवाशिवाय सुमेरु नावाचा दुसरा 
नाही. एखाद्या धागरी समोर मोहरीचा एक दाणा असावा तसा हा पर्वत सूर्यासमोर आहे. किंबहुना तेवढाही : 
जोपर्यंत जैन लोक आपल्या पंथात गुरफटून राहतील तोपर्वंत त्यांना या गोष्टी समजणार नाहीत. ते. 
अंधारातच राहतील. 

सम्मत्तचरण सहिया सव्बं लोगं फुसे निरवसेसं। 

सत्तय चउदसभाए पंचय सुयदेसविरईए॥ ४रू भा. ६, तंगरहणो पू (३५ 

सम्यक चारि्यासह जे केवली (ते केवळ समुद्धात) स्थितीने सर्व ४ राज्य आत्मप्रदेश करून 
करतील.॥१३५॥ 

(समीक्षक) जैन लोक १४ राज्ये मानतात. त्यांतील चौदाच्या राज्याच्या शिखरावर सर्वार्थसिद्धी 
ध्वजापासून थोड्या अंतरावर सिद्धशिला व दिव्य आकाश आहे. त्याला शिवपुर म्हणतात. तेथे केवली : 
जातात. ज्यांना केवल ज्ञान, सर्वज्ञता व पूर्ण पवित्रता प्राप्त झालेली आहे. ते त्या लोकात जातात आणि | 
आत्मप्रदेशात सर्वज्ञ बनून राहतात. ज्याचा प्रदेश असतो तो बिभू नसतो तो कधीच सर्वज्ञ व केवलज्ञानी असू 
शकत नाही. कारण ज्याचा आत्मा एकदेशी असतो तोच जातो व येतो, आणि बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होतो 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ड्र्ड बारावा समुल्लास 





तो कधीच सर्वव्यापी व सर्वज्ञ होऊ शकत नाही. जैनांचे जे तीर्थकर जीवरूपामध्ये अल्य व. अल्यज्ञ होऊन 
राहत होते ते सर्वव्यापक व सर्वज्ञ कधीच होऊ शकत नाहीत. परंतु जो परमात्मा अनादी अनंत, सर्वव्यापक, 
सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप आहे त्याला जैन लोक मानीत : नाहीत की ज्याच्या मध्ये सर्वज्ञतादी गुण अथवा 
तथातथ्य असतात. 

गळ्भनर तिपलियाऊ। तिगाउ उक्कोस ते जहन्नेणं । 

मुच्छिम दुहाज़ि. अन्लमूह अंगुल असंख' 'भागतणू ।॥। प्रक. भा. , संग्रहणी सूत्र २४१ 

येथे माणसे दोन प्रकारची आहेत. एक गर्भातून उत्पन्न झालेली व दुसरी गर्भाशिवाय उत्पन्न 
झालेली. त्यांच्यापैकी गर्भज माणसांचे आयुष्य उत्कृष्ट तीन पल्यापम असते व शरीर तीन केसांचे असते 
असे जाणावे. ॥२४१॥ 

(समीक्षक) तीन पल्योपमाचे आयुष्य व तीन कोसांचे शरीर असणारी माणसे था. पृध्वीमध्ये फारच थोडी 
सामावू शकतील. शिवाव आम्ही पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे तीन पल्योपम आयुष्य व तीन कोसांचे शरीर असलेली. 
माणपे फारदीर्घकाळापर्यंत जगतील आणित्यांची मुलेही तीन कोस लांब शरीराची असतील. त्यामुळे मुंबईसारख्या 
शहरात दोन आणि कलकत्त्यासारख्या शहरात जेमतेम तीन-चारच माणसे. राहू शकतील. एका शहरात लाखो 
माणसे राहत असल्याचे जैनांनी लिहून ठेवले आहे. त्यामुळे हे लोक राहत असलेले नगरही लाखो कोसांचे 
असले पाहिजे. म्हणजे संपूर्ण भूगोलावर तसे एक देखील: नगर राहू शकणार नाही, 

'पणयाल लरवजोयण । जिरकंभा सिद्धिसिल फलिह विमला । 

तदुबरि गजोगणंये लोगंतो तच्छ सिद्धठिई॥२५८॥ ५३ पा. संग्रहणी सुत्र २५८ 

सर्वार्थसिद्धी विमानाच्या ध्वजाच्या १२ योजनेवर जी सिद्धशिला आहे. तिची लांबी, रुंदी व पोकळी ४५ 
लाख बोजने आहे. ती संपूर्ण शुभ्र आहे. सुवर्णमय स्फटिकासारखी निर्मळ असणारी सिद्धशिला ही सिद्धभूमी 
आहे. कोणी तिला 'ईबत्‌प्रग्भरा' असेही म्हणतात. या सर्वार्थ पिद्शिला विमानापासून १२ योजनांवर 
अलोक (ज्याची अनुभूती होळ शकत नाही: असा प्रदेश) ही आहे. हा परम अर्थ (रहस्य) फक्त बहुधरुतकेवलीला 
माहीत आहे. ही सर्वार्थ सिद्धशिला मध्यभागी ८ योजने जाड आहे. तेथून ती चार दिशांना व उपदिशांना 
माशीच्या पंदाप्रमाणे पातळ होत गेली आहे. तिचा आकार उघडलेल्या छत्रीसारखा आहे. त्या शिळेवर एक 
योजन अंतरावर लोकान्त आहे. तेथे सिद्ध लोक राहतात. ॥२५८॥ 

(समीक्षक) आता विचारले पाहिजे की, जैनांच्या मुक्तीचे स्थान सर्वार्थसिद्धी विमानाच्या ध्वजाच्या. वर 
४५ लाख योजनेची शिळा आहे. ती शिळा कितीही चांगली व निर्मळ असली तरी तेथे राहणारे, मुक्त जीव एक 
प्रकारे बद्ध आहेत. कारण ते त्या शिळेवरून बाहेर पडले कौ, त्यांचे मुक्तीचे सुख साधन सुटत असावे आणि 
ते शिळेमध्येच राहत असतील तर त्यांना हवा देखील लागत नसेल. हे सारे अडाणी लोकांना 'फसविण्यासाठी 
कल्पनेने विणलेले भ्रमाचे जाळेच आहे. 

(जोयण सहस्स महियं एगिंदियदेह मुक्कोसं) 


लका कितात ४१५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








ब्रि ति चडरिदिस खरीरं। वारस जोयणं तिकोस चउकोसं। 

जोयण सहसपणि दिव। उहे वुच्छंत जिसेसंतु।॥ परक भा. ५. ंग्रली सूर (१६६) २६७ 

सामान्यत: एका इंद्रिवाचे शरीर ! हजार योजनांचे असते. ते उत्कृष्ट आहे असे समजावे दोन! डंद्रिवांचे 
शंध्षादिकांचे शरीर १ २ योजनांचे जाणावे. कृमीकीटकांचे तीन इंद्रियांचे शरीर ३ कोसांचे समजावे. भ्रमरादिकांचे 
चार इंद्रियांचे शरीर ४ कोसांचे आणि पाच इंद्रिये असणाऱ्या जीवांचे शरीर ! हजार योजनांचे म्हणजे ४ हजार 
कोसांचे असते असे जाणावे. ॥२६७॥ कै 

(समीक्षक) चार-चार हजार कोसांची शरीरे असतील तर पृथ्वीच्या पाठीवर फारच थोडी माणसे गहू 
शकतील. शेकडो माणसांनी हा भूगोल अगदी ठासून भरला जाईल. कोणाला हिंडाफिरायला जागाही राहणार 
नाही मग ती माणसे जैनांनाच विचारतील की आम्ही कोठे राहायचे ? तेव्हा जैन लोक त्यांना कदाचित आपल्या 
घरातच ठेवून घेतील. परंतु चार हजार कोस लांब शीर असणाऱ्या एका माणसाला राहण्यासाठी किमान ३२ 
हृजारकोस लांब-रुंद असणारे धर तरी पाहिजे. असे एक धर बांधण्यासाठी जैनांची सारी संपत्ती खर्च झाली तरी. 
ते तवार होऊ शकणार नाही. एवढ्या मोठ्या आठ हजार कोस लांबीच्या घराचे छप्पर तयार करण्यासाठी 
लागणारे वासे कोठून आणणार ? आणि त्या घराला आधारासाठी मध्ये खांब लावला तर त्यात राहणाऱ्या 
माणसाला आत प्रवेशच करता येणार नाही, म्हणून असल्या गोष्टी खोट्याच होत असतात. 

ते थूला पल्ले बिहु संस्त्रिज्जाचे बहुंति सव्जेजि। 

ते इक्रिक्क असंख्रे। सुहुमे खम्मे पकप्येह || प्रकरण. भाग ४, लुकेत्रसपासप्रकररूत्र ४ 

पूर्वी सांगितल्या प्रमाणे एक अंगुळ केसांच्या तुकड्यांनी चार कोस औरस-चौरस व तितकाच खोल खट्टा 
भरवा. अंगुळा एवढ्या केसांचे एकूण तुकडे वीस लाख, सत्तावन्न हजार एकशे बावन्न होतात. एक धन योजन 
पल्योपम जागेमध्ये मावणाऱ्या सर्व स्थूल केसांच्या तुकड्यांची संख्या जास्तीत जास्त ३३०, ७६२, १०८, 
२४६, ५६२, ५४२, १९९, ६०९७, ५३,६१,०००,०००० एवढी होते. हाही संख्यात काल होतो. पूर्वी 
सांगितल्याप्रमाणे एका केसाच्या तुकड्याचे असंख्यात तुकडे भनाने कल्पना करून जाणावेत. तेव्हा ते असंख्यात 
सूक्ष्म रोमाणू होतील. 

(समीक्षक) अशी आहे यांची गणनेची रीत. पहा! एका अंगुळाएवढ्या केसाचे किती तुकडे झाले आहेत 
याची गणना कोणाला तरी करता येईल कांय ? शिवाव त्यानंतरही त्या एकेका तुकड्यांचे असंख्य तुकडे केले 
आहेत अशी कल्पना ते करतात. यावरून हे ही सिद्ध होते की पूर्वोक्त तुकडे हाताने केले असावेत. जेव्हा हाताने 
होऊ शकले नाहीत तेव्हा मनाने केले. खरे तर॑ एक अंगुळ केसाचे असंख्य तुकडे करणे कधीतरी शक्‍य 


आहेकाव? 
गुलजोयणलरक वडुविरकंभी। 
लवणाई यासेसा । बलयाभा दुगुण दुगुणणाय ॥ प्रकरण. भाग ४. लधुकषे्रमा. सूत़र (२ 
जम्बुद्ीपाचे क्षेत्रफळ १ लाख योजने एवढे असुन ते पोकळ आहे. बांकी लवणादी सात समुद्र वसात द्रीपे 


नास्तिक पंथाची समीक्षा ४१६ बारावा समुल्लास 





यांची क्षेत्रफळे जंबुद्रीपाच्या दुप्पट आहेत. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे या एका पृथ्वीवर जम्बुद्रीपादी सात द्वीपे व 
समुद्र आहेत. ॥१२॥ 

(समीक्षक) दुसे ट्रीप जंबुद्रीपाहून मोठे असून त्याचे क्षेत्रफळ २ लाख योजन आहे. तिसरेंद्रीप चारलाख 
योजनांचे, चौथे आठ लाख योजनांचे, पाचवे सोळा लाख योजनांचे, सहावे बत्तीस लाख योजनांचे व सातवे 
चौसष्ट लाख योजनांचे आहे. एवढेच किंवा 'याहून मोठे असे समुद्राच्या परिमाणाचे ह्या पन्दराह सहस्त्र परिधि 
असणाऱ्या भूगोलात कसे सामावू शकतील वावरून ही गोष्ट खोटी आहे. 

कुरु नइ चुलसी सहसा । छच्चेबन्तरनईउ पड विजय । 

'महा नईड। चउदस सहसाउ पत्तेयं ॥ प्रकरण. भाग ४, लपुक्े्रममा. ६३ 

कुरुक्षेत्रामध्ये ८४ हजार नद्या आहेत. ॥६३॥ 

(समीक्षक) कुरुक्षेत्र हा फार लहान प्रदेश आहे. तो न पाहताच एक धादांत खोटी गोष्ट लिहिण्यात यांना 
मुळीच लाज वाटली नाही, 

जामुत्तराउ ताउ । इगेग सिंहासणाउ अइपुब्बं । चडसुव्रि तासु नियासण, 
दिसि भबजिण मज्जणं होई ।॥ पकरणस्नाकर, पाग ४, लयुक्षेत्रमा, मू !!९ 

त्या शिळेच्या थेट दक्षिणेला व उत्तरेला एक-एक सिंहासन आहे हे जाणावे. त्या शिळांची नावे दक्षिणेकडील 
अतिपांडुकंबला आणि उत्तरेकडील अतिरक्‍तकंबला आहेत. त्या सिंहासनांवर तीर्थकर बसतात. ॥ १९॥ 

(समीक्षक) आता यांच्या तीर्थकरांचे जन्मोत्सवादी करण्याच्या शिळा पाहा ! अशीच यांची मुक्तीची 
सिद्धशिला आहे, अशा यांच्या अनेक गोष्टी घोटाळ्याच्या आहेत. कुठवर लिहावे ? परंतु पाणी गाळून पिणे, 
सूक्ष्म जीवांबर नाममात्र दया करणे आणि रात्री जेवण न करणे या यांच्या तीन गोष्टी चांगल्या आहेत. यांच्या 
बाकी सर्व गोष्टी अशक्य कोटीतील आहेत. 

आम्ही जे थोडक्यात सांगितले आहे. त्यावरून बुद्धिमान लोक पुष्कळ काही समजून घेतील. आम्ही 
केवळ नमुन्या दाखल लिहिले आहे. यांच्या सगळ्या अशक्य गोष्टी लिहायला बसलो तर इतके ग्रंथ तयारहोतील 
की एक मनुष्य जन्मभर बाचीत राहिला तरी ते संपणार नाहीत. म्हणून ज्या प्रमाणे शितावरून भाताची परीक्षा 
करतात त्याप्रमाणे या संक्षिप्त विवेचनावरून शहाण्या लोकांना पुष्कळ गोष्टी माहीत होतील. बुद्धिमान 
माणसांना फार विस्ताराने सांगावे लागत नाही. कारण केवळ दिग्दर्शन केले तरी तेवढ्यावरून ते सर्व काही 
जाणतात. यानंतर ख्रिस्ती पंथाविषयी आम्ही विवेचन करणार आहोत. 

इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामि निर्मिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषविभूषिते नास्तिकमतान्तर्गतचार्बाकबोद्धजैनमतखण्डनमण्डनविषये 
द्वादश: समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥१२॥ 





सत्यार्थ प्रकाश ४?७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








क 


डे (३) 











या बावबलावर आधारलेला पंथ फक्त ख्रिस्ती लोकांचाच नसुन यहुदी वगैरे लोकांच्या पंथांचाही त्यात 
समावेश होतो. या तेराव्या समुल्लासात आम्ही फक्त ख्रिस्ती पंथाचीच चर्चा केली आहे. याचे कारण असे की 
आजकाल बायबलाच्या पंथाचे अनुवाची मुख्यत: ख्रिस्ती लोक असून यहुदी वगैरे इतर लोक गौण आहेत. 
मुख्य गोष्टीचे ग्रहण केले की त्यामध्ये गौण गोष्टीचे ग्रहण येऊन जाते. म्हणून यात यहुदी लोकांचा समावेश 
आहे असे समजावे. यांचा जो विषय आम्ही या प्रकरणात लिहिला आहे. तो केवळ बायबलातील ज्या त्या 
्विस्ती, यहुदी वौरे सर्व पंथाचे लोक मानतात आणि आपल्या पंथाचे मूळ कारण आहे असे समजतात. 

या ग्रंथाची अनेक भाषांतरे झाली आहेत. या पंथातील मोठमोठ्या पादऱ्यांनीच ही भाषांतरे केली 
आहेत. त्यातील देवनागरी (हिंदी) अथवा संस्कृत भाषांतर वाचल्यानंतर माझ्या मनात बायबलबाबत अनेक 
शंका उत्पन्न झाल्या. त्यांपैकी काही शंका या तेराव्या समुल्लासात सर्वांच्या विचारासाठी मी लिहिल्या आहेत. 
मी हे लिखाण केवळ सत्याची वृद्धी व असत्याचा र्‍हास व्हावा या हेतूने केले आहे. कोणाला दु:ख द्यावे, 
कोणाचे नुकसान करावे अथवा कोणावर खोटे दोषारोप करावेत यासाठी हे लिखाण केलेले नाही. याचा. 
अभिप्राय पुढील लेखात सर्वजण समजून घेतील की हा ग्रंथ आणि याचे मत कसे आहे ? या लिखाणाचे हे 
प्रयोजन आहे की, सर्व लोकांना यास पाहणे, त्याचे श्रवण व त्यासंबंधी लेखन करणे सहज होईल आणि 
कोणीही याचा पक्षी प्रतिपक्षी होऊन विचाराने हे ईसाई मत आंदोलन कसे आहे हे जाणतील. यामुळे एक हेतू हा 
सिद्ध होईल की, लोकांचे धर्मविषयक ज्ञान वाढेल आणि सत्यासत्य व कर्तव्याकर्तव्य या बाबतीत आपण काय 
केले पाहिजे हे त्यांना कळेल. त्यायोगे सत्य व कर्तव्य कर्माचा स्वीकार आणि असत्य व अकर्तव्य कर्माचा 
परित्याग करणे त्यांना सोपे जाईल. 

सर्व लोकांना उचित आहे की त्यांनी सगळ्यांची पंथविषयक पुस्तके वाचाबीत, समजून घ्यावीत, त्यातील 
गोष्टींविषयी आपली संमती अथवा असंमती व्यक्त करावी किंवा लिहावी नाहीतर ऐकावी. कारण माणूस जसा 
वाचनाने पंडित होतो तसा श्रवणाने बहुश्रुत होतो. जर श्रोता दुसऱ्याला समजाऊ शकत नसला तरी स्वत: समजू 





ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा श्श्ट तेरावा समुल्लास 








डर जे कोणी पक्षपाताच्या आहारी जाऊन पाहतात त्यांना आपले किंवा दुसऱ्यांचे गुण-दोष कळत. 
नाहीत. माणसाचा आत्मा वधायोग्य सत्यासत्याचा निर्णय करण्यास समर्थ असतो. त्याने स्वत: जेवढे काही 
वाचले अथवा ऐकले असेल तेवढ्यावरून तो निर्णय करू शकतो. दोन्ही पक्षांच्या लोकांना एकमेकांच्या 
मतांविषयी नीट माहिती नसेल, ते फक्त आपल्याच पंथाविषयी जाणत असतील व दुसऱ्यांच्या पंथाविषयी 
अज्ञानी असतील तर त्यांच्यामध्ये बथायोग्य संवाद घडून येऊ शकत नाही. उलट अज्ञानी लोक भ्रमरूपी 
खड्ड्यात जाऊन पडतात. असे होऊ नये म्हणून या ग्रंथामध्ये सर्व प्रचलित पंथांची थोडक्यात चर्चा लिहिली 
आहे. यावरून त्या पंथातील इतर गोष्टी खऱ्या आहेत की खोट्या याविषयी वाचकाला अंदाज बांधता येईल. 
जी सर्वमान्य सत्ये आहेत ती सर्व पंथात सारखीच आहेत. मतभेद होतात ते खोट्या गोष्टींच्या संबंधात किंवा 
एक सत्य आहे तर दुसरे असत्य आहे तरीही थोडाफार वादविवाद होतो. जर वादी-प्रतिवादी सत्यासत्याचा 
निर्णय करण्यासाठी वादविवाद करतील तर अवश्य निर्णव होईल. 

आता मी या तेराव्या समुल्लासात श्िस्ती पंथाविषयी थोडेसे विवेचन करून ते सर्वांसमोर ठेवतो. ते कसे 
आहे याचा वाचकांनी विचार करावा. 


अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु 









मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश” या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 


म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 











सत्वभप्रककाा 3800 चनक्न्न्त् महर्षि दवानंद सरस्वती 





ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा 


आता आम्ही ख्रिस्ती लोकांच्या पंथाविषयी लिहितो. ू 
बायबल ईश्वरकृत आहे किंवा नाही ? प्रथम आम्ही बायबलाच्या तौरेत भागाविषयी लिहितो :- 

आकाश, पृथ्वी आणि सृष्टि उत्पत्ति 

(१) आरंभी ईश्वराने आकाश व पृथ्वी उत्पन्न केली. पृथ्वी बेडौल व उजाड होती. सखोल पाण्यावर 
अंधार होता आणि ईश्वराचा आत्मा पाण्याच्या पृष्ठ भागावर डोलत होता. -उत्पति अध्याय !, ओगी !, २ 

(समीक्षक) तुम्ही आरंभ कशाला म्हणता ? 

(ख्रिस्ती) सृष्टिच्या प्रथम ठत्पत्तिला, 

(समीक्षक) हीच सृष्टि प्रथम उत्पन्न झाली काय ? हिच्या पूर्वी ती कधीच उत्पन्न झाली नव्हती काय ? 

(ख्रिस्ती) आम्हाला ते माहीत नाही. ती झाली होती की नव्हती ते ईएवर जाणे. 

(समीक्षक) तुम्हाला जर ते माहीत नाही तर ज्या या पुस्तकातून शंकेचे निवारण होऊ शकत नाही. 
त्याच्यावर तुम्ही विश्वास का ठेवला ? आणि याच पुस्तकाच्या आधारे लोकांना उपदेश करून या संशयगस्त 
ब्विस्ती पंथात तुम्ही का फसविता ? त्याऐवजी नि:संदेह सर्व शंकांचे निवारण करणाऱया वेदमताचा स्वीकार 
तुम्ही का करीत नाही ? तुम्हाला ईश्वराच्या सृष्टिचे ज्ञान नाहीतर तुम्ही ईश्वराला कसे जाणणार ? तुम्ही आकाश 
कशाला मानता ? 

(ख्रिस्ती) पोकळीला आणि वरचे. 

(समीक्षक) पोकळीची उर्त्यात्त कशी झाली ? कारण हा पदार्थ विभू, अत्यंत सूक्ष्म आणि वर खाली 
एकसारखा आहे. जेव्हा आकाश उत्पन्न झाले नव्हते तेव्हा पोकळी व अवकाश हे होते की नाही ? जर ते नसेल 
तर ईश्‍वर जगाचे कारण आणि जीव कोठे राहत होते ? अवकाशाशिवाव कोणताही पदार्थ स्थिर रह शकत 
नाही. म्हणून तुमच्या बावबलातील हे विधान बरोबर नाही. ईश्वर बेडौल आणि त्याचे ज्ञान-कर्म बेडौल असते 
की सर्व व्यवस्थित असते ? 
खिश्चन पंथाची समीक्षा ४२० तेरावासमुल्लास 








डेल. नद: जून ज न वनिूूळूळू-- 


(श्लिस्ती) सर्वसुडौल असते. 

(समीक्षक) तर मग येथे ईश्वराने निर्माण केलेली पृथ्वी बेडौल होती असे का लिहिले आहे ? 
(ख्रिस्ती) बेडौल याचा अर्थ ती उंच-सखल होती व सपाट नव्हती. 

(समीक्षक) मग ती सपाट कोणी बनविली ? आजही ती उंच-सखल नाही काय ? ईश्वर सर्वज्ञ आहे. 
| त्याचे कोणतेंही काम, कृती बेडोल असू शकत नाही. त्याच्या कामात कधीच भूलचूक होऊ शकत 
नाही. बायबलमध्ये ईश्वराची सुट बेडौल असे लिहिली आहे. म्हणून ते पुस्तक ईश्वरकृत असू शकत नाही. 
प्रथम हे सांगा की ईश्वराचा आत्मा काय पदार्थ आहे ? 

(ख्रिस्ती) तो चेतन आहे. 

(समीक्षक) तो साकार आहे की निराकार ? व्यापक आहे की एकदेशी ? 

(द्विस्ती) तो निराकार, चेतन व व्यापक आहे. परंतु एका सिनाई पर्वत, चौथा स्वर्ग (आकाश) वगैरे 
ठिकाणी तो विशेषकरून राहतो. 

(समीक्षक) तो निराकार असेल तर त्याला कोणी पाहिले आहे ? आणि व्यापकाचे जलावर डोलणे कधी 
होऊ शकत नाही. बो ! जेव्हा ईश्रराचा आत्मा पाण्यावर होलत होता तेव्हा ईश्वर कोठे होता ? यावरून हेच सिद्ध 
होते की इंश्रराचे शरीर कोठेतरी अन्यत्र असणार; अथवा आपल्या आत्म्याचा एक तुकडा त्याने पाण्यावर 
तरंगत ठेवला असणार. तसे असेल तर तो कधीच विभू व सर्वज्ञ होऊ शकत माही. तो बिभू नसेल तर जगाची 
उत्पत्ती, धारण, पालन आणि जीवांच्या कर्मांची व्यवस्था अथवा प्रलय या गोष्टी तो कधी करू शकला नसता. 
कारणज्या पदार्थाचे स्वरूप एकदेशी असते. त्याचे गुण, कर्म, स्वभावही एकदेशी असतात. असे असल्यामुळे 
तो ईश्वरहोऊ शकत नाही. कारण ईश्वर हा सर्वव्यापक अनंत गुण कर्म स्वभावयुक्त , सच्चिदानंदस्बरूप, नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्‍्तस्वभाव, अनादी, अनंत इत्यादी लक्षणांनी वुक्त आहे असे वेदात सांगितले आहे. त्यालाच 
तुम्ही मानाल तरच तुमचे कल्याण होईल, नाहीतर नाही. 

(२) आणि ईश्वराने म्हटले की, "प्रकाश होवो'' आणि प्रकाश झाला आणि ईश्वराने पाहिले की, 
प्रकाश चांगला आहे. -'उर्ात्त', अ. !, ओ. ३.४. 

(समीक्षक) ईश्वराचे बोलणे जडरूप प्रकाशाने ऐकले काव ? जर ऐकले असेल तर आजही सूर्य, दिवा व 
अली यांचा प्रकाश तुमचे आमचे म्हणणे का ऐकत नाही ? प्रकाश हा जड असतो. तो कधीही कोणाचेही 
बोलणे ऐकू शकत नाही. ईश्वराने जेव्हा प्रकाश पाहिला तेव्हाच त्याला प्रकाश चांगला आहे ? त्यापूर्वी त्याला 
ते माहीत नव्हते काय ? जर त्याला ते माहीत असते तर तो पाहिल्यानंतर तो चांगला आहे असे त्याने का 
म्हटले ? जर त्याला ते आधीपासून माहीत नसेल तर तो ईश्वरच नव्हे. म्हणून तुमचे बायबल ईश्वरोक्त नाही आणि 
त्यात वर्णिलेला ईश्वर सर्वज्ञ नाही. ॥२॥ 

(३) आणि ईक्चराने म्हटले आहे की पाण्यामध्ये आकाश (अवकाश) होवो; आणि ते पाण्यांना 
पाण्यांपासून विभक्त करो. तेव्हा ईश्वराने आकाश बनविले आणि आकाशाच्या वरील पाण्यांपासून वेगळे केले 





सत्यार्थप्रकाश ४२? महर्षि दयानंद सरस्वती 





व 


आणि तसे झाले आणि ईश्वराने आकाशाला स्वर्ग म्हटले आणि संध्याकाळ ब. ी झाली. दुसरा दिवस 
उजाडला. -उत्पत्ति', अ. !, ओ. ६.७८ 

(समीक्षक) आकाशाने व पाण्यानेही ईश्वराचे ऐकले काव ? पाण्यामध्ये आकाश नसते तर पाणी कोठे 
राहिले असते ? पहिल्या ओवीत ईश्वराने आकाश निर्माण केल्याचे सांगण्यात आले आहे. मग पुन: आकाशाची 
निर्मिती करणे निर्थक ठरते. आकाशाला स्वर्ग म्हटले आहे. ते तर सर्वव्यापक आहे. म्हणून स्वर्ग सर्वत्र आहे 
असे ठत. म्हणून स्वर्ग वर आहे असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. एव्हाना सूर्व उत्पन्नच झालेला नव्हता. मग 
दिवस वरात्र कोठून झाले ? असल्याच अनेक अशक्य गोष्टी पुढील आयतामध्ये भरलेल्या आहेत. ॥३॥| 

(४) मगईश्वरम्हणाला की, “आपण आपल्यासारखे स्वरूप देऊन माणसाला आपल्यासारखेबनवावे.'" 
आणि ईश्चराने माणसाला आपल्यासारखे स्वरूप देऊन उत्पन्न केले. म्हणजे त्याने माणसाला ईश्रराच्या रूपात 
निर्माण केले. ईश्वराने नर व नारी या रूपात माणसाची निर्मिती करून त्यांना आशीर्वाद दिला. 

(समीक्षक) ईश्वराने माणसाला आपल्यासारखेच स्वरूपात निर्माण केले होते तर ईश्चराचे स्वरूप पवित्र, 
ज्ञानरूप, आनंदमय इत्यादी लक्षणांनी युक्त आहे. मग माणूस त्याच्यासारखा का झाला नाही ? तो तसा झाला 
नाही याचा अर्थच हा की माणूस ईश्वरासारखे स्वरूप धारण करणारा नव्हता. माणसाला ईश्वराने निर्माण केले; 
आणि त्याला आपल्यासारखेच रूप दिले. त्याचे स्वरूप निर्माण करता येण्यासारखे आहे. म्हणून तो अनित्य 
कानाही ? शिवाव त्याने माणसाला कोठून निर्माण केले ? 

* (ख्रिस्ती) मातीपासून. 

(समीक्षक) त्याने माती कशापासून निर्माण केली ? 

(ख्रिस्ती) आपल्या सामथ्यनि. 

(समीक्षक) ईश्वराचे सामर्थ्य अनादी आहे की नवीन ? 

(ख्रिस्ती) अनादी आहे. 

(समीक्षक) जर अनादी असेल तर जगाचे कारण सनातन ठरते. मग अभावापासून भावाची उत्पत्ती 
कामानता ? 

(ख्रिस्ती) सृष्टिच्या पूर्वी ईश्वराखेरीज दुसरी कोणतीच वस्तू नव्हती, 

(समीक्षक) जर नव्हती तर हे जग कशापासून बनले ? आणि ईश्रराचे सामर्थ्य हे व्य आहेकी गुण? जर 
तेद्व्य असेलं तर ईश्वराहून वेगळा असा दुसरा पदार्थ अस्तित्वात होता; आणि जर तो गुण असेल तरगुणापासून 
द्रव्य कधी बनू शकत नाही. ज्याप्रमाणे रूपापासून अमी आणि रसापासून पाणी बनत नाही आणि ईश्ररापासून 
जग निर्माण झाले असते तर ते ईश्वरासारखे गुण, कर्म व स्वभाव असणारे बनले असते. परंतु ते ईश्वराच्या 
गुणकर्मस्वभावासास्खे नसल्यामुळे ते ईश्वरापासून बनलेले नाही परंतु जगाचे कारण असणाऱ्या परमाणू वगैरे 
गावे असलेल्या जडाने बनले आहे हेच सिद्ध होते. जगाच्या उत्पत्तिसंबंधी वेदादी शास्त्रांमध्ये जे लिहिलेले आहे 





ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा ड२२ तेरावा समुल्लास 





तेतुम्ही मान्य करा. ज्यात ईश्वर हा सृष्टिकर्ता आहे असे सांगितले आहे. (आदमचे) आंतरिक स्वरूप जीवासारखे 
आणि बाह्स्वरूप माणसासारखे आहे. मग ईश्वराचे स्वरूप तसे का नाही ? कारण आदम हा ईश्वरासारखा 
बनला तर ईश्वरही आदमसारखाच असला पाहिजे. ॥४॥| 

(५) आणि त्या महान परमेश्वराने जमिनीवरच्या धुळीपासून आदिमानव बनविला आणि त्याच्या 
नाकपुड्यांत प्राणवायू फुंकला. त्याबरोबर आदम हा जिवंत प्राणी झाला आणि महान परमेश्वराने एडनमध्ये 
पूर्वेच्या बाजूस एक बाग तयार केली आणि जो आदप त्याने बनविला होता त्याला तेथे ठेवले. मग त्या बागेच्या 
मध्यभागी जीवनाचा वृक्ष व बरे-वाईट जाणण्याचे झाड जमिनीतून उगविले. - उत्पात', अ. २, ओ. ७-९ 

(समीक्षक) जेव्हा ईश्वराने एडनमध्ये बाग तवार करून त्यामध्ये आदमला ठेवले तेव्हा त्याला पुन: तेथून 
हाकलून द्यावे लागेल हे ईश्वराला माहीत नव्हते काय ? ईश्वराने आदमला धुळीपासून बनविले, म्हणजे तो 
ईश्वराचे स्वरूप नव्हता आणि जर तो तसा असता तर मग ईश्वरही धुळीपासून बनला असेल ? ईश्वराने याच्या 
नाकपुड्यांत श्रास फुंकला. तर तो श्रास ईश्चरस्वरूप होता की वेगळा ? तो वेगळा असेल तर माणूस ईश्वराचे 
स्वरूप नव्हता असे म्हणावे लागेल. जर तो एकच असेल तर माणूस आणि ईश्वर हे एकसारखेच म्हणावयाचे. 
जर ते एकसारखेच असतील तर माणसाप्रमाणे जन्म, मरण, वृद्धी, क्षय, ब्षुधा, तृष्णा वगैरे दोष ईश्ररामध्ये 
येतील. मग तो ईश्वर कसा होऊ शकेल ? म्हणून तोरेत ची ही गोष्ट बरोबर ठरत नाही; आणि हे पुस्तकही 
ईश्वरकृत ठरत नाही. ॥५॥| 

आदमच्या बरगडीपासून स्त्री उत्पत्ति 

(६) आणि महान परमेश्वराने आदमला गाढ झोप आणली व तो झ्षोपी गेला. त्यावेळी परमेश्वराने 
आदपच्या छातीच्या फासळ्यांपैकी एक फासळी काढली आणि तिची जागा मांसारे भरून काढली. मग महान 
परमेश्वराने आदमच्या त्या फासळीपासून एक श्री बनविली आणि तिला आदमजवळ आणले. 

<ग्ततति', अ. २, ओ. २१-२२ 

(समीक्षक) ईश्रराने आदमला धुळीपासून बनविले मग त्यांच्या त्रीलाही धुळीपासून का बनविले नाही ? 
आणि त्रीला हाडापासून निर्माण केले तसे आदमला हाद्ापासून का बनविले नाही ? नरापासून उत्पन्न झाल्यामुळे 
्ीही नारी तर नारीपासून उत्पन्न होत असल्यामुळे नर व्हावयाला पाहिजे. त्या दोघांमध्ये परस्परांविषयी प्रेम 
असले पाहिजे. पुरुष जसा आपल्या पलीवर प्रेम करतो तसे त्रीनेही आपल्या पतीवर प्रेम केले पाहिजे. 
विद्ठजञनांनो, ईश्वराची पदार्थविद्या म्हणजे फिलॉसॉफी कशी चमकते आहे. जर आदमची एक फासळी काढून 
ली बनविली आहे तरंसर्वच पुरुषांच्या छातीत एक फासळी कमी का असताही ? तसेच रीच्या छातीत एकच 
फासळी असली पाहिजे. कारण ती एका फासळीपासून बनलेली आहे. ज्या सामग्रीपासून सारे जग बनविले 
त्या सामग्रीपासून श्रीचे शरीर बनू शकत नव्हते काय ? म्हणून बायबलचा हां सृष्टिक्रम सृष्टिविद्येच्या 
विरुद्ध आहे. ॥६॥ 





सत्यार्थप्रकाश ड्र्डे महर्षिदयानंद सरस्वती 








ी सैतान 

(७) महान परमेश्वराने जे पशू बनविले होते त्यांमध्ये साप धूर्त होता आणि त्या ख्रीला म्हटले; "तृर्‍या 
बागेतील प्रत्येक झाडाचे फळ खाऊ नको, असे ईश्वराने निश्चित सांगितले आहे काव ?” खरी सापाला. 
म्हणाली, “आम्ही या बागेतील इतर झाडांची फळे खातो. परंतु ''बागेच्या मधोमध असलेल्या त्या झाडाचे. 
फळतुम्ही खाऊ नका व त्याला स्पर्शही करू नका. तसे कराल तर मरून जाल.” तेव्हा साप खरीला म्हणाला, 
“तुम्ही मुळीच मरणार नाही. कारण ईश्वराला माहीत आहे की ज्या दिवशी तुम्ही त्याचे फळ खाल त्यादिवशी 
तुमचे डोळे उघडतील आणि बरे व वाईट ओळखण्याच्या बाबतीत ईश्वरासारखे बनाल.'" मग त्या झाडाचे फळ 
खाण्यास स्वादिष्ट, दिसायला सुंदर व बुद्धी देणारे आहे, असे जेव्हा त्या श्रीने पाहिले तेव्हा तिने त्या झाडाचे 
फळ काढून खाल्ले आणि आपल्या नवऱ्यालाही दिले. त्याने ते खाह्ले. तेव्हा त्या दोघांचे डोळे उघडले आणि. 
आपण नमन आहोत हे त्यांच्या लक्षात आले. मग त्यांनी उंबराची पाने एकत्र शिवून आपल्यासाठी व्र 
तवारकेले. री 

मग महान परमेश्वराने सापाला सांगितले, "तू हे जे केले आहेस त्यामुळे तू सर्व गुरढोरांहून आणि वन्य 
पशुपक्ष्यांहून अधिक शापित होशील. तू आपल्या पोटावर सरपटत राहशील आणि जन्मभर माती खाते. 
राहशील. मी तुझ्यामध्ये व ख्रीमध्ये आणि तुझ्या वंशात व तिच्या वंशात वैर निर्माण करून ठेवीन. माणूस तुझे 
डोके ठेचील आणि तृ त्याच्या टाचेला चावा घेशील.” मग त्याने स्रीला सांगितले की, "मी तुझे दु:ब आणि 
गर्भधारण खूप वाढवीन. तू दुःखाने लेकरे प्रसवशील, तुझी ओढ तुझ्या नवऱ्याकडे राहील आणि तो तुझ्यावर 
प्रभुत्व गाजबील.' मग तो आदमला म्हणाला, ''तू आपल्या पलीचे सांगणे ऐकलेस आणि ज्या झाडाचे फळ 
तू खाऊ नकोस असे मी सांगितले होते त्या झाडाचे फळ तू खाल्लेस. म्हणून भूमी तुझ्यासाठी शापित झाली. 
आहे. तूजन्मभर कष्ट करून तिचे फळ खाशील, ती तुझ्यासाठी काटेकुटे उगवील आणि तू शेतीतील भाजीपाला 
खाशील.'' -'उत्पचि,अ.३, ओ.-४, १४-१८ 

(समीक्षक) ख्रिस्ती लोकांचा ईश्वर सर्वज्ञ असता तर त्याने या लबाड सापाला म्हणजे सैतानाला का 
निर्माण केले असते 2 असा दुष्ट सैतान ज्या ईश्वराने निर्माण केला तो ईश्वरच त्या गुन्ह्याचा वाटेकरी आहे. कारण 
त्याने त्याला दुष्ट बनविले नसते तर त्याने दुष्टपणा कशाला केला असता ? आणि जरतो पूर्वजन्म मानीत नाही. 
तर काही अपराध नसताना त्याला त्याने पापी का बनविले ? खरे म्हणाल तर तो साप नव्हताच, तो मनुष्यच 
होता. कारण तो मनुष्य नसता तर तो माणसाची भाषा कशी बोलू शकला असता ? जो स्वत: खोटा असतो व 
ज्ञरांना खोट्या मार्गाने नेतो त्याला सैतान म्हटले पाहिजे. वस्तुत: येथे सैतान सत्यवादी होता आणि म्हणून 
त्याने त्या ख्रीची दिशाभूल केलेली नव्हती. उलट त्याने खरे तेच सांगितले होते, आणि ईश्वराने आदम व हव्वा 
(ईव्ह) यांना असे खोटेच सांगितले होते की, तुम्ही या झाडाचे फळ खाल तर मराल.'' तो वृक्ष ज्ञानदाता 
आणि अमर बनविणारा असताना त्याचे फळ खाण्याची मनाई ईश्वराने का केली ? ज्याअर्थी त्याने ते फळ वर्ज्य 





ख्रिएचन पंथाची समीक्षा ड्स्ड तेरावा समुल्लास 





| त्याअर्थी तो ईश्वर खोटा आणि दिशाभूल करणारा ठरतो. कारणःया वृक्षाची फळे माणसाला ज्ञान व 
सुख देणारी होती, अज्ञानदायक व मृत्युकारक नव्हती. ईश्वराने त्या वृक्षाचे फळ खाण्यास बंदी केली होती. 
त्याला तसे करावयाचे होते तर त्याने त्या वृक्षाची उत्पत्तीच कशाला केली होती ? ती जर त्याने स्वत:साठी केली. 
असेल तरतो अज्ञानी वमर्त्य होता काय ? आणि जर ती दुसऱ्यांसाठी केली असेल तर त्या वृक्षाचे फळ खाण्यात 
कसलाच अपराध नव्हता. आजकाल कोणताच वृक्ष ज्ञानदावक व मृत्युनिवारक असल्याचे पाहण्यात येत नाही. 
ईश्वराने त्या वृक्षाचे बीजही नष्ट करून टाकले काय ? असल्या गोष्टी करणारा माणूस लबाड व कपटी ठरतो. 
मग ईश्वरी तसाच का ठरू नये ? कारण जो इतरांना फसवितो व ढोंगबाजी करतो तो कपटी व ढोंगी होईल. मग 
ईश्वरालाही कपटी व ढोंगी का म्हणू नये ? शिवाय त्याने त्या तिघांना त्यांचा काहीच अपराध नसताना शाप 
दिला. त्यामुळे ईश्वर अन्याय करणाराही ठरला. खरे तर हा शाप ईश्ररालाच लागला पाहिजे. कारण तो खोटे 
बोलला होता व त्याने त्यांची दिशाभूल केली होती. अशी ही त्यांची फिलॉसॉफि ! पूर्वी वेदनेशिवाय गर्भधारणा 
आणि मुलाचा जन्म होऊ शकत होता काय ? श्रम केल्याखेरीज कोणीतरी आपली उपजीविका चालवू शकतो 
काय ? पूर्वी काटेकुटे असणारी झाडे नव्हती काय ? आणि ईश्वराच्या सांगण्याप्रमाणे भाजीपाला खाणे हे सर्व 
माणसांच्या बाबतीत उचित होते तर बायबलाच्या उत्तरार्धात मांसाहाराविषयी जे लिहिले आहे ते खोटे ठरत 
नाही काय ? ते खरे असेल तर आधी लिहिलेले हे खोटे ठरते. आदमचा कोणताच अपराध सिद्ध होत नसताना 
श्विस्ती लोक असे का म्हणतात की आदमच्या अपराधामुळे त्याची संतती असणारी सारी मानवजात पापी 
आहे ? असला मतग्रंथ व असला ईश्वर बुद्धिमंतांना कधी तरी मान्य होऊ शकेल काय ? ॥७॥ 

(८) आणि महान परमेश्वर म्हणाला, “पाहा ! मनुष्य बरेबाईट जाण्याच्या बाबतीत आमच्यापैकीच 
एक झाला.'' आणि आता असे होऊ नये की, त्याने आपल्या हाताने जीवनरूपी झाडाचे फळ तोडून खावे आणि 
अमर व्हावे म्हणून ईश्वराने त्याला बाहेर हाकलून दिले आणि एडनच्या बागेच्या पूर्व दिशेस जीवनवृक्षाच्या 
रखवालीसाठी देवदूत तैनात केले आणि सर्व दिशांना सतत फिरत राहणारी चकाकती तलवार त्या वृक्षाच्या 
वाटेवर ठेवली, -'उ्यात्ि, अ.२, ओ. २२,२१४ 

(समीक्षक) बरे! ज्ञानाच्या बाबतीत आदम आपल्या तोडीचा बनला याबद्दल ईश्वराला अशी ईर्ष्या व 
भ्रम का झाला ? ती काव वाईट गोष्ट होती ? अशी शंकाच त्याला का आली ? कारण ईश्वराच्या तोडीचा 
कोणीही कधीही होऊ शकत नाही. परंतु वा लिखाणावरून असेही सिद्ध हाऊ शकते की तो ईश्वर नसून विशेष 
मनुष्य होता. बायबलामध्ये जेथे -जेथे ईश्वराचा उल्लेख येतो तेथे-तेथे तो माणूस असल्यासारखाच लिहलेला 
आहे. आता पाहा, आदपच्या ज्ञानात वृद्धी होणार या कल्पनेने ईश्वर किती दुःखी झाला ! आणि त्याने त्या 
अमर वृक्षाचे फळ खाल्ले याबद्दल ईश्वराला त्याचा किती हेवा वाटला ! त्याने आदमला प्रथम जेव्हा त्या बागेत 
ठेवले तेव्हा त्याला हे भविष्यज्ञान नव्हते. म्हणून ख्रिस्ती लोकांचा ईश्वर सर्वज्ञ नव्हता असे म्हणावे लागते. तसेच 
त्याने चमचमत्या तलवारीचा पहारा ठेवला. हे कामही माणसाचे आहे. ईश्रराचे नाही. ॥८॥ 

(९) आणि कालांतराने काइन हा शेतकरी बनल्यावर भूमीतून पैदा केलेल्या फळांपैकी काही फळे 


सत्यार्थप्रकाश ४२५ महर्षि दवानंद सरस्वती 








परमेश्वराला अर्पण करण्यासाठी घेऊन आला आणि आबेल हा मेंढपाळ बनल्यावर आपल्या मेंढांपैकी 
नुकत्याच जन्मलेल्या बटु कोकरांपैकी एक कोकरू परमेश्वराला अर्पण करण्यासाठी घेऊन आला. (काह. 
व आबेल हे दोघे भाऊ आदम व हव्वा यांची मुले होती. पुढे काइनने आबेलला ठार मारले.) परमेश्वराने 
आबेलचा आदस्पत्कार करून त्याची भेट स्वीकारली. परंतु काइन आणि त्याची भेट यांचा आदर त्याने केला 
नाही. त्यामुळे काइून फार रागावला आणि त्याचा चेहरा उतरला. तेव्हा परमेश्वर त्याला म्हणाला, ''तू का 
रागावलास ? आणि तुझे तोंड का उतरले ?'' -'उत्पाति, अ.४, ओ.४-६ र) 

(समीक्षक) ईश्वर मांसाहारी नसता तर मेंढराची भेट त्याने का स्वीकारली असती ? आणि आबेलचा 
सत्कार, तसेच काइनचा व त्याच्या भेटीचा तिरस्कार का केला ? अशा प्रकारे त्यांच्यात भांडण लागल्यास 
आणि आबेलच्या मृत्यूला ईश्वरच कारणीभूत झाला आणि सामान्य माणसे जशी आपसात बोलतात तसेच हे 
ख्रिस्ती लोकांच्या ईश्रराचे बोलणे आहे. बाग तयार करणे व तेथे येणे-जाणे हेही माणसाचेच काम आहे, 
यावरून हे स्पष्ट होते की हे बायबल ईश्वराने रचलेले नसून माणसांनी लिहिलेले आहे. ॥९॥ 

(१०) जेव्हा परमेश्वराने काइनला विचारले की, "तुझा भाऊ आबेल कोठे आहे? तेव्हा तो म्हणाला, 
“मला माहीत नाही. मी माझ्या भावाचा राखणदार आहे की काव ?” तेव्हा इश्वरम्हणाला, “तू काव केलेस 
हे ? तुझ्या भावाचे रक्त शब्द बनून मला जमिनीतून हाका मारीत आहे. आता तू पृध्वीकडून शापित झाला. 
आहेस." :'उत्पति', अ.४) ओ.९- ११. 

(समीक्षक) काइनला विचारल्याशिवाय ईश्वगला आबेलची हकीकत माहित नव्हती ? आणि रक्ताचा 
शब्द बनून तो कधी कोणाला हाक मारू शकतो काय ? या संगळ्या अज्ञानीयांच्या गोष्टी आहेत. म्हणूनच हे 
पुस्तक ईश्वराने किंवा विद्वानाने रचलेले असू शकत नाही. ॥१०॥ 

(११) आणि मेथुसलहच्या जन्मांनतर त्याचा बाप ईनक (हनोख) तीनशे वर्षे ईश्चराबरोबर चालत 
राहिला. -'उत्यति', अ.५, ओ.२२ 

(समीक्षक) वाहरे वा ! ख्रिस्ती लोकांचा ईशर मानव नसता तरईनक त्याच्या बरोबर कसा चालू शकला. 
असता ? म्हणून ख्रिस्ती लोक वेदोक्त निराकार ईश्वरालाच मानतील तर त्यांचे कल्याण होईल. ॥!!॥ 

(१२) आणि मग असे झाले की जेव्हा माणसे पृथ्वीवर वाढू लागली आणि त्यांना मुली झाल्या तेव्हा 
ईक्चयाच्या पुत्रांनी मानवाच्या कन्या पाहिल्या. त्या सुंदर आहेत असे पाहून त्यांच्यापैकी त्यांना ज्या पसंत पडल्या 
त्यांच्याशी त्यांनी लगे केली. त्या काळी पृथ्वीवर त्यावेळी दानव होते आणि त्यानंतरही, जेव्हा ईश्वराच्या 
पुत्रांचा मानवाच्या कन्यांशी संबंध जुळून आला तेव्हा त्यांना मुले झाली. ती बलवान झाली. पूर्वीच्या काळी जे 
प्रल्यातलोक होते तेच हे. ईश्वराने असे पाहिले ढी पृथ्वीवर माणसाची दुष्टता फार वाढली आहे आणि त्यांच्या 
मनांतील विचार व भावना या सदैव फक्त वाईटच असतात. तेव्हा माणसाला पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याबद्दल 
परमेश्वर पस्तावला आणि त्याला फारदु:ख झाले. मग परपेश्वर म्हणाला की, ज्या माणसाला मी उत्पन्न केले त्या 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा शरद तेरावा समुल्लास 





- 'पशू, सरपटणारे प्राणी व आकाशात उडणारे पक्षी यांच्यापर्यंत सर्वांना मी पृथ्वीवरून नष्ट करून 
टाकीन. कारण त्यांना निर्माण केल्याबद्दल मला पश्चाताप होत आहे. -'उत्यत्ि', अ.६, ओ.१,२,४-७. 
(समोक्षक) खिश्चनांना विचारले पाहिजे की, “ईश्वराचे पुत्र कोण आहेत ?'' आणि ईश्वराची बायको, 
सासू, सासरा, मेहुणा आणि नातेवाईक कोण आहेत ? कारण ईश्वराच्या पुत्रांनी मानवांच्या कन्यांशी विवाह 
केल्यामुळे ईश्वर त्यांचा व्याही झाला; आणि त्यांच्यापासून झालेली मुले ही ईश्वराची नातवंडे झाली, अशा 
गोष्टी ईश्वराच्या बाबतीत खऱ्या असू शकतात काय ? आणि ईक्षरी ग्रंथात त्यांना स्थान असू शकते 
काय ? यावरून हेच सिद्ध होते की अशा जंगली लोकांनी बायबल रचले आहे. जो सर्वज्ञ नाही व ज्याला 
भविष्यकाळाचे ज्ञान नाही तो ईश्वर असूच शकत नाही. तो जीव आहे. जेव्हा त्याने सृष्टी बनविली तेव्हा 
कालांतराने माणसे दुष्ट बनतील हे त्याला कळले नाही काव ? तसेच पस्तावणे, अत्यंत दुःखी होणे, चुकीचे 
कृत्य करून नंतर पश्चात्ताप करणे वरे गोष्टी ख्रिश्चनांच्या ईश्वराच्या वाबतीतच धडू शकतात. वेदोक्त ईश्वराच्या 
संबंधात त्या घडू शकत नाहीत. यावरून हेही सिद्ध होऊ शकते की खिस्ती लोकांचा ईश्वर पूर्ण विद्वान योगीही 
नव्हता. नाहीतर मन:शांती व ज्ञान यांच्या साह्याने तो दुःबशोकापासून अलिप्त राहू शकला असता. अहो, 
पशुपक्षीही दुष्ट झाले. तो ईश्वर सर्वज्ञ असता तर त्याला असा विषाद का झाला असता ? त्यांचे कारण एवढेच 
की तो ईश्वर नव्हता आणि म्हणून बायबल हा ईश्वरकृत ग्रंथ नाही. वेदोक्त परमेश्वर हा सर्व पापे, क्लेश, दुःखे, 
शोक इत्यादीपासून मुक्त असून तो 'सच्चिदानंदस्वरूप' आहे. त्याला ख्रिस्ती लोकांनी मानले असते अथवा 
अजूनही मानतील तर ते आपला मनुष्यजन्म सफळ बनवू शकतील. ॥१२॥| 
नोहाची नोव्छा 

(१३) त्या नौकेची लांबी ३०० हात, रुंदी ५० हात आणि ऊंची ३० हात असावी, तृ त्या गौकेवून 
जाशील. तुझ्याबरोबर तुझी मुले, तुझी पली आणि तुझ्या मुलांच्या बायका असतील आणि साऱया प्राण्यांच्या 
जातीपैकी प्रत्येकी दोन जिवंत प्राण्यांना तू आपल्याबरोबर नोकेत घे. त्यावोये तेवढे प्राणी तुझ्याबरोबर जिवंत 
रहतील, दोन प्राण्यांपैकी एक नरव एक मादी असावी. पक्ष्यांच्या एकेका जातीतून, गुरांच्या एकेका जातीतून 
आणि पृथ्वीवर सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रत्येक जातीतून नर व मादी असे दोन-दोन प्राणी जिवंत राहण्यासाठी 
तुझ्याकडे येतील. तृ स्वत:साठी आहाराची सर्व सामग्री जमवुन ठेव. तिचा उपयोग तुला व त्या प्राण्यांना 
खाण्यासाठी होईल. ईश्वराच्या या आज्ञेप्रमाणे नूह (नोहा) ने सर्व काही केले. -उ.अ.६, ओ. (५, ८-२२ 
(समीक्षक) अशा ज्ञानविरोधी व अशकय गोष्टी सांगणाऱ्याला कोणीही विद्वान माणूस ईश्वर मानू शकेल 
काय ? कारण एवढ्या मोठ्या, लांब, रुंद व ऊंच नावेत हत्ती-हत्तीण, उंट-उंटीण (सांडणी), वगेरे कोट्यावधी 
प्राणी आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याचे पदार्थ व नोहाचे सगळे कुटुंब या सर्वांचा समावेश होणे शक्‍य आहे 
काय ? म्हणुनच हे पुस्तक मनुष्यकृत आहे आणि ज्याने हे लिखाण केले तो बिद्वानही नव्हता. ॥१३॥ 
(१४) मग नोहाने परमेश्वरासाठी एक वेदी तयार केली; आणि सर्व पशुपक्ष्यांमधील शुद्ध (पवित्र) प्राणी 





सत्यार्थप्रकाश ह 0 'प्रहकवयानदसरस्वती 














घेऊन न (त्यांना बळी दिले) ... त्या सुगंधाने परमेश्वर प्रसन्न कळ. र 
आपल्या मनात म्हणाला, “माणसासाठी मी पृथ्वीला (भूमीला) पुन: कधी शाप देणार नाही. 

मनातील भावना त्याच्या बालीशपणाने वाईट आहे आणि ज्याप्रमाणे मी सर्व प्राण्यांना आता मारले आहे. 
त्याप्रमाणे पुन: कधी मारणार नाही.'' - उत्ति . अ. ८, ओ. २०-२६ 

(समीक्षक) वेदी बनविणे व होम करणे वा विच्या उद्लेखावरून या गोष्टी वेदांतून बायबलाने घेतल्या 
आहेत. परमेश्वराने सुगंध घेतला, याचा अर्थ त्याला नाकही आहे काव ? ख्रिस्ती लोकांचा हा ईश्वर कधी शाप 
देतो तर कधी पस्ताबतो. म्हणजे तो माणसासारखा अल्पज्ञच नाही काव ? तो कधी म्हणतो की मी आता. 
देणार नाही. पूर्वी शाप दिला होता आणि पुन: देणार. प्रधम सर्वांना मारून टाकले आणि आता म्हणतो । 
आता कधीच मारणार नाही !!! हा सारा पोरकटपणा आहे. ईश्वर किंवा एखादा विद्वान असे बोलत नसतो. 
कारण विद्वानाचीसुद्धा गोष्ट आणि निश्चय स्थिर असतो. ॥१४॥ 

(१५) आणि ईश्वराने नोहाला व त्याच्या मुलांना आशीर्वाद दिला आणि तो त्यांना म्हणाला, “तुम्ही 
सफळ व्हा'; आणि आपली संख्या खूप वाढवून तिने पृथ्वी भरून टाका. हालचाल करणारा प्रत्येक जीवजंतू 
तुमच्यासाठी खाद्य पदार्थ होईल. मी तुम्हाला हिरव्या पालेभाज्यांसार्या सर्व वस्तू दिल्या आहेत. मात्र ज्या 
मांसात जीव आहे ते, म्हणजे रक्तासहित मांस खाऊ नका.'' -'उत्पत्ति', अ.९, ओ.,३,४. 

(समीक्षक) एकाला प्राणकष्ट देऊन दुसऱ्यांना आनंद देणारा हा ख्रिश्चनांचा ईश्वर निर्दयी ठरत नाही 
काय ? जे आईबाप एका पुलाला मारून दुसऱ्या मुलाला खाऊपिऊ घालतात ते महापापी नसतात काय ? तशीच 
ही गोष्ट आहे. कारण ईश्वराच्या दृष्टीने सर्वच प्राणी मुलांसारखे आहेत. परंतु खिस्त्यांचा ईश्वर तसा नसल्यामुळे 
तो कसायाचे काम करतो आणि त्यानेच सर्व माणसांना हिंसक बनविले आहे. म्हणून खिश्चनांचा ईश्वर निर्दय 
असल्याने पापी ठरत नाही काय ?॥१५॥ 

(१६) आणि सर्व पृथ्वीवर एकच भाषा व एकच बोली होती. ... मग ते म्हणाले, “या! आपण जगभर 
पांगून जाऊ नये व आपले नाव व्हावे वासाठी आपण एक नगर वसवू या आणि ज्याचे शिखर स्वर्गाला जाऊन 
भिडडेल असा मनोरा बांधू या.'' माणसाची मुले जे नगर ब मनोरा बांधीत हाती ते पाहण्यासाठी परमेश्वर खाली 
उतरला. मग परमेश्वर म्हणाला, “पाहा! हे लोक एकच आहेत आणि त्या सर्वांची भाषा एकच आहे. त्यांनी 
असे काम करावयास सुरुवात केली आहे. म्हणून ते जे काही मनात योजतील ते केल्याशिवाय राहाणार नाहीत, 
.... चला! आपण खाली उतरू आणि त्यांच्या भाषेत गोंधळ निर्माण करू. त्यामुळे त्यांना एकमेकांचे बोलणे 
कळणार नाही.'' मग परमेश्वराने त्यांना सर्व पृथ्वीवर विखरून टाकले आणि त्यांनी ते नगर बसविण्याचे काम 
सोडून दिले. -'त्यात', अ. १२, ओ. १,४-८. 

(समीक्षक) जेव्हा संपूर्ण पृध्वीच्या पाठीवर एकच भाषा बोलली जात असेल तेव्हा सर्व माणसे परस्परांशी 
अत्यंत आनंदाने वागत असतील. परंतु काय करणार ? या ख्रिस्त्यांच्या मत्सरी ईश्वराने सर्वांच्या भाषेत गोंधळ 
निर्माण करून सर्वांचा सत्यानाश केला ! खरोखर त्याने हा मोठाच अपराध केला. सैतानाच्या कृत्याहून हे कृत्य 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा डस्ट तेरावा समुल्लास 














। काव ? यावरून हेही लक्षात येते की ख्रिस्ती लोकांचा ईश्वर सिनाई नावाच्या पर्वतावर 
राहत होता; आणि जीवांचे कल्याण व्हावे अशी त्याची इच्छा नव्हती. ईश्वराची गोष्ट जाऊ द्या, कोणीही शाहणा 
माणूस असे करणार नाही आणि बायबल हा ईश्वरी ग्रंथ का होऊ शकतो. ॥१६॥ 

(१७) मगतो आपली पली सराइ (सारा) हिला म्हणाला, "हे पाहा ! तृ दिसावला सुंदर आहेस हे मला 
माहीत आहे... म्हणून जेव्हा मिसरी (ईजिप्तचे) लोक तुला पाहतील तेव्हा ते म्हणतील की “ही याची बायको 
आहे." आणि तेमला मारून टाकतील पण तुला जिवंत ठेवतील.... तेव्हा तृ त्यांना असे सांग की, "मी याची 
बहीण आहे. त्यायोगे तुझ्यामुळे माझे भले होईल आणि तुझ्या कारणाने माझे प्राण वाचतील." 

उत्पत्ति, अ.!२, ओ.!!- 1३ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा ! असे बोलणारा अब्राहम ह श्िस्ती व मुसलमान लोकांचा मोठा पैगंबर 
समजला जातो. त्याची कृत्ये असत्य भाषणादी वाईट आहेत. ज्यांचे पैगंबर असे असतील त्यांना ज्ञानाचा किंवा 
कल्याणाचा मार्ग कसा सापडणार ?॥ १७॥ 

(१८) आणि ईश्वराने अब्राहमला सांगितले, “तू आणि तुझ्यानंतर तुझ्या वंशातील लोक पिढ्यान्‌ 
पिढ्या माझा करार पाळाल... माजा तुझ्याशी व तुझ्यानंतर तुझ्या वंशातील इतर लोकांशी झालेला करार 
तुम्ही सर्वांनी पाळावा. तो असा की तुमच्यापैकी प्रत्येक पुरुषाची सुंता करण्यात यावी... आणि तुम्ही तुमच्या 
शिश्नाच्या टोकाचे कातडे कापून टाका. ती तुमच्या माझ्यामधील कराराची खूण असेल.... आणि पिढ्यान्‌ 
पिढ्या तुमच्यांतील प्रत्येक पुरुषाची जन्मल्यानंतर आठव्या दिवशी मुंता करावी. ते मूल घरात जन्मलेले असो 
किंबा परक्या माणसाकडून विकत घेतलेले, तुझ्या रक्ताचे नसलेले असो, त्याची मुंता अवश्य करावी, जो तुझ्या 
घरात जन्मला असेल आणि तुझ्या पैशांनी विकत घेतलेला असेल त्याचीही मुंता अवशय करावी. म्हणजे माझा 
हाकरारतुमच्या मांसामध्ये कायमचा टिकून राहील. ... सुंता न केलेला मुलगा, ज्याच्या शिश्राच्या टोकाचे 
कातडे कापलेले नाही असा जीव आपल्या लोकांपासून तुटला जाईल, कारण त्याने माझा करार मोडला 
आहे." -'उत्ति', अ. ७, ओ.९- १४. 

(समीक्षक) आता पाहा, ईश्वराची ही आज्ञा किती विचित्र व अनैसर्गिक आहे! ईश्वराला सुंता अभिप्रेत 
असती तर त्याने मुळातच शिश्राच्या टोकावर कातडे निर्माण केले नसते. ज्याअर्थी त्याने ते निर्माण केले आहे 
त्याअर्थी ते शिश्राग्राच्या रक्षणासाठी आहे. डोळ्यांवरील पापणीचे कातडे जसे डोळ्यांच्या रक्षणासाठी असते 
तसेच हे आहे. कारण ते गुपतस्थान अत्यंत नाजुक आहे. त्याच्यावर कातडे नसते तर एखादी मुंगी चावल्याने 
किंवा थोडीशी इजा झाल्याने फार पीह्या झाली असती. शिवाय लघवी केल्यानंतरमूत्राचे शेवटचे थेंब कपड्याला 
लागू नयेत बौरे कारणांसाठी ते कातडे आहे. ते कापणे वाईट आहे. जर हा ईश्वरी करार होता तर ख्रिस्ती 
लोकांनी तो का मोडला ? ते आता सुंता का करीत नाहीत ? ही आज्ञा नेहमीसाठी आहे. तिचे पालनन केल्याने 
या ग्रंथातील एक शब्दही खोटा नाही, अशी जी साक्ष येशूने दिली होती की व्यवस्था पुस्तकातील एक 
बिंदु ही असत्य नाही, ती खोटी ठरते. येशूची ही प्रतिज्ञा खरी की खोटी वाचा विचारही खिस्ती लोक 
करीत नाहीत. ॥१८॥ 


सत्याथप्रकाश . ४४दाााााणिणप्रह्मकक्यानक्ललत्वत महर्षिदयानंद सरस्वती 








(१९) नंतर चि संपवून ईश्वरत्याच्यापासून वरगेला. -'उ्त्ति, अ:१७,ओ.२२ 
(समीक्षक) यावरून असे सिद्ध होते की ख्िस्त्यांचा देव माणसासारखा किंवा पक्ष्यासारखा होता. तो. 
वरून खाली व खालून वर जात-वेत होता. बहुधा तो कुणी जादुगारच होता, असे दिसते. ॥!९॥ 
मांसाहार केला जै 
(२०) नंतर त्याला परेश्वर ममरेच्या मैदानात दिसला. तो दुपारच्या उन्हाच्या वेळी आपल्या र्र 
दारात बसला होता ... तो आपली दृष्टी वर करून पाहतो तो काय, त्याच्या जवळ तीन माणसे उभी 
त्यांना पाहताच तो आपल्या तंबूच्या दारातून उठून त्यांना भेटाववासाठी त्यांच्याकडे धावत गेला आणि: भे 
जमिनीपर्यंत वाकून त्यांन प्रणाम केला ,.. आणि म्हणाला, ''हे माझ्या प्रभू! आता तुमची कृपादृष्टी माझ्याव 
झाली असेल तर तुम्हांला अशी विनंती करतो की या दासाला सोडून जाऊ नका. तुमची इच्छा असेल तर मी 
थोडे पाणी आणतो. त्याने तुम्ही आपले पाय धुवा आणि झाडाखाली विश्रांती घ्या ... मग मी भाकरीचा । एक 
तुकडा आणीन. ती खाळन तुम्ही तृप्त व्हा, नंतर पुढे जा. कारण यासाठीच तुम्ही या दासाजवळ आला 
आहात." ... तेव्हा ते म्हणाले, “तू बोलतोस तसे कर.'' ... आणि अब्राहम घाईाईने तंबूत असलेल्या 
साराकडे गेला आणि म्हणाला, घाई कर आणि तीन मापे सपीठ लवकर तयार करून ते. मळून पोळ्या तवार 
कर"... नंतर अब्राहम गुरांच्या कळपाकडे धावत गेला आणि एक चांगले कोवळे लुसलशीत वासरू निवडून 
त्याने ते चाकराकडे दिले. त्यानेही ते चटकन कापून साफसूफ केले. मग त्याने लोणी, दूध व शिजविलेले 
वासू त्यांच्यासमोर आणून ठेवले आणित त्यांच्या जवळच झाडाखाली उभा शहिला आणित्यांनी ते खाले. 
“म््पति', अ.१८, ओ.१-८. 
(समीक्षक) आता तुम्ही विचार करा, सजनांनो ! ज्यांचा ईश्वर वासराचे मांस खातो त्याचे उपासक गायी, 
वासरे पशूंना खाल्ल्याशिवाव का सोडतील ? ज्याला मुळीच दयामाया नाही, जो मांस खाण्यास आतुर असतो. 
तो ईश्वर कसा असू शकेल ? ईश्चरवरोबर जी दोन माणसे होती ती कोण होती कोण जाणे ! बहुधासमजतेकी 
ते जंगली माणसांचे टोळके असावे. त्यांचा जो म्होरक्या होता त्याचे नाव बायबलमध्ये ईशवा असे ठेवले 
असावे. या गोष्टीमुळेच बुद्धिमंत लोक बायबल हे ईश्वरकृत पुस्तक आहे असे मानू शकत भाहीत आणि अशा 
ईश्वराला इश्वरसमजत नाहीत. ॥२०॥ 
(२१) मग परमेश्वराने अब्राहमला विचारले, “सारा असे म्हणून का हसली की, मी म्हातारी असूनही मला 
नक्की मूल होईल काय ?"' परमेश्वराला कोणतीही गोष्ट असाध्य आहे काव ? - उत्त, अ. (८. ओ. ३-१४ 
(समीक्षक) आता ख्िसत्यांचा ईश्वराचा हा पोरकटपणा तुम्हीच पाहा. तो मुलांसारखा व स्त्रियांसारखा 
चटकन चिडतो आणि साराला टोमणे मारतो !!!॥२१॥ 
(२२) तेव्हा परमेश्वराने सोडोम व गोमोरा'या शहरांवर स्वर्गातून गंधक व अमी यांचा वर्षाव केला .. 
आणिती शहर, त्यात राहणारे सारे नागरिक, सगळी मैदाने आणि जे काही भूमीतून ठगवले होते त्याचा त्याने 
नाशकेला. -'उ्पातति', अ.!९, ओ.२४-२५ 


किव्कफ्थाचीसरमीक्षा | ण्फिल्कासुल्लास तेरावासमुल्लास 








(समीक्षक) बायबलातील ईश्रराची ही लीलाही आता पाहा. त्याला मुलाबाळांचीही दया आली नाही. 
| जमीन ढलटवून तिच्याखाली त्या सर्वांना गाडून, मारून टाकले. ते सगळेच अपराधी होते काव ? ही गोष्ट 
न्याय, दया ब विवेक यांच्या विरुद्ध आहे. ज्यांचा ईश्वर असली कृत्ये करतो त्याचे उपासक तशी कृत्ये का 
करणार नाहीत ?॥ २२॥ 

मुलीशी बापाचा संभोग 

(२३) “चल, आपण दोघी आपल्या बापाला द्राक्षाची दारू पाजू आणि त्याच्याजवळ झोपू आणि 
आपल्या बापाचे बीज सुरक्षित ठेवू. '' त्याप्रमाणे त्या रात्री त्या दोघींनी आपल्या बापाला दारू पाजली. मग 
थोरली मुलगी बापापाशी जाऊन निजली. दुसऱ्या दिवशी थोरली म्हणाली, ''आज रात्रीही आपण आपल्या 
बापाला दारू पाजू. मग तृ त्याच्या कुशीत जाऊन झोप. अशा प्रकारे आपण आपल्या बापाचे बीज जतन करून 
ठेवू.'' त्याप्रमाणे लूथच्या दोन्ही मुली आपल्या बापापासून गरोदर राहिल्या. -'्यात', अ.१९,ओ.३२-३४-३६. 

(समीक्षक) पाहा ! ज्या दारूच्या नशेत बाप व मुलगी असले कुकर्म करण्यापासून परावृत्त होऊ शकत 
नाहीत असली दुष्ट दारू जे ख्रिस्ती लोक पितात त्यांच्या दुष्कृत्यांचा काय पारावार आहे ? म्हणून सजनांनी 
मद्यपानाचे नाव देखील घेऊ नये. ॥२३॥ 

(२४) आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे परमेश्वराने साराची भेट घेतली आणि त्याने वचन दिले होते तसे 
त्याने साराच्या बाबतीत केले आणि सारा गरोदर राहिली. -'उतपतति', अ. २!,ओ. !,२ 

(सपीक्षक) आता विचार करा. साराची भेट धेऊन तिला गरोदर केली, हे कसे घडले ? सारा आणि 
परमेश्वर या दोघांशिवाय तिसरा कोणी गर्भधारणेला कारणीभूत झालेला दिसतो काय ? सारा ही परमेश्वराच्या 
कृपेनेच गरोदर राहिली असे दिसून येते. ॥२४॥ 

(२५) मग अब्राहमने भल्या पहाटे उठून भाकरी व पाण्याची पखाल घेतली व ती हाजिराच्या खांद्यावर 
ठेवली आणि मुलगाही तिच्या स्वाधीन करून तिला रवाना केले ... तिने त्या मुलाला एका झुडुपात टाकून 
दिले. ... आणिती त्याच्या समोर बसून जोरजोरात आक्रोश करू लागली. ... तेव्हा ईश्वराने त्या मुलाचा शब्द 
एकला. -'उ्पति', अ. २!,ओ. (४-७. 

(समीक्षक) आता पाहा ! ख्रिस्ती लोकांच्या ईश्वराची लीला. साराचा पक्ष घेऊन त्याने हाजिगृला तेथून 
हाकलून लावले. जोरजोरात आक्रोश केला हाजिराने आणि देवाने शब्द ऐकला मुलाचा. ही किती विचित्र गोष्ट 
आहे ! बहुधा हे मुलाचेच रडणे असावे असा ईश्वराला प्रम झाला असावा. असला हा प्राणी कधी ईश्वर असू 
शकेल काय ? आणि बायबल हा ईश्वरी ग्रंथ होऊ शकतो काय ? त्या पुस्तकात सामान्य माणसाच्या 
वचनाशिवाय दुसरे काही नाही. त्यात थोडेसे सत्य पण सर्व नरर्थक गोष्टीच भरल्या आहेत. ॥२५॥ 

(२६) आणि या गोष्टीनंतर असे झाले की ईश्वराने अब्राहमची परीक्षा पाहिली आणि त्याला म्हटले की, 
“हे अब्राहम ... इसहाक या तुझ्या एकुलत्या पुत्रावर तू खूप प्रेम करतोस. त्याला घेऊन ते मोरिया देशात जा 





सत्यार्थ प्रकाश ४३? महर्षि दयानंद सरस्वती 








् तेथील मी सांगेन त्या एका डोंगरावर त्याचा होम कर.” ... तयाप्रमाणे अब्राहमने आपला मुलगा इसहाक 
याला बांधून लाकडाच्या वेदीवर ठेवले. ... मग अब्राहमने हातात सुरा घेळन आपल्या मुलावर त्याचा वार 
करण्यासाठी त्याने हात वर उचलला ... तेव्हा परमेश्वराच्या दूताने स्वर्गातून त्याला ओरडून सांगितले की, 
"अब्राहम, अब्राहम ! तू आपल्या मुलावर हात टाकू नकोस. त्याला काही करू नकोस. कारण तू ईश्वराला 
भितोस हे आता मला समजले आहे.' -'उत्याते', अ. २२, ओ. (,२,९-१२- 

(समीक्षक) आता स्प झाले की हा बायबलातील ईश्वर सर्वज्ञञसून अल्यज्ञ आहे आणि अब्राहमही एक 
भोळाभाबडा माणूस होता. तसे नसते तर त्याने जे केले ते केले नसते आणि जर बावबलातला ईश्वर सर्व़् 
असता तर अब्राहमच्या भविष्यातील श्रद्धेचे ज्ञान जाणले असते. यावरून ख्विस्त्यांचा इश्वर सर्वज्ञ माही याची 
खात्री पटते. ॥२६॥ 

(२७) म्हणून तुम्ही आमच्या कबरीपैकी एक निवडून तिच्यात तुम्ही आपल्या मृतव्यक्तीला पुरा... पु 
तुम्ही मुत माणसाला पुरावे हे ब.. -'उर्पाति. अ,२३, ओ. ६. 

(समीक्षक) प्रेते पुरण्याने जगाचे फार नुकसान होते. कारण ती कुजून वातावरण दुर्गधयुक्त होते आणि 
रोग पसरतात. 

(प्रश्न) पाहा ! ज्याच्यावर आपले प्रेम असते त्याला जाळणे ही चांगली गोष्ट नाही. प्रेताला पुरणे म्हणजे 
जणू त्याला झोपविण्यासारखे असते. म्हणून प्रेत पुरणेच बोग्य होय. 

(इत्तर) प्रेतावर तुमचे इतके प्रेम असेल तर ते आपल्या घरातच का ठेवून घेत नाही ? आणित पुरता तरी 
कशाला ? ज्या जीवात्म्यावा प्रेम होते तो तर निघून गेला, आता दुर्गंधी मातीवर कले प्रेम ? आणि त्याच्यावर 
तुमही प्रेम करता तर त्याला जमिनीत कशाला पुरता ? कारण एखाद्याला कोणी म्हटले की, “मी तुला जमिनीत 
पुरून टाकतो'' तर ते ऐकून तो कधीच आनंदित होत नाही. त्याचे तोंड, डोळे, शरीर यांवर माती, दगड, विटा, 
चुना टाकणे, छातीवर भला मोठा दगड ठेवणे हे काय प्रेमाचे लक्षण म्हणावयाचे ? आणि पेटीत घालून पुरल्याने 
दुध निर्माण होतो तो जमिनीतून बाहेर पडून सारे वातावरण दूषित करतो; आणि त्यातून भरवंकर रोग निर्माण 
होतात. दुसरी गोष्ट अशी की एक प्रेत पुरण्यासाठी कमीत कमी ६ हात लांब व ४ हात रुंद जमीन लागते. वा. 
हिशेबाने शेकडो, हजारो, लाखो किंवा करोडो माणसांसाठी कितीतरी जमीन निष्कारण गुंतून पडते. ती शेत, 
बाग किंबा वसाहत करण्यासाठी वापरता येत नाही. म्हणून प्रेत पुरणे ही सर्वात अधिक वाईट गोष्ट आहे. 
तिच्याहून थोडी कमी वाईट गोष्ट म्हणजे प्रेत पाण्यात टाकणे ही होव. कारण पाण्यातील जलचर जरी ते 
ताबडतोब फाडून खात असले तरी त्यांची हाडे व इतर घाण पदार्थ पाण्यातच राहतात आणि तेथे त्या कुजून 
जगाच्या दु:खाला कारणीभूत होतात. त्याहून आणखी थोडी कमी वाईट गोष प्रेत जंगलात नेऊन टाकणे ही. 
होव. तेथील मांसाहागी पशुपक्षी ते प्रेत फाडून खातील. तथापि त्याची हाडे, हाडांतील मज्जा व इतर घाण पदार्थ 
सर्वत्र पसरेल व तेवढ्या प्रमाणात जगाचे अकल्याणच होईल. म्हणून प्रेत जाळणे ही सर्वोत्तम गोष्ट होय. कारण 
त्याबोगे शरीरातील सर्व पदार्थ अणुरेणू बनून हवेत उडून जातील. 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा ४३२ तेरावासमुल्लास 








प्रेत जाळण्यानेही दुर्गंध पसरतो. 

(इत्तर) जर ते अशास्त्रीय पद्धतीने जाळले तर थोडा दुर्गंध पसरतो. परंतु पुरणे वगरे क्रियांतून उत्पन्न 
होणाऱया दुर्गधापेक्षा तो पुष्कळच कमी असतो. परंतु वेदांत सांगितल्याप्रमाणे प्रेताचे विधिपूर्वक दहन केल्यास 
मुळीच दुर्गंध उत्पन्न होणार नाही. वेदात सांगितलेला विधी असा आहे :- 

जमिनीमध्ये तीन हात खोल, साडेतीन हात रुंद व पाच हात लांब अशी वेदी(खड्टा) तयार करावी. या. 
वेदीच्या भिंती (बाजू) अशा उतरत्या असाव्यात की तळाशी वेदीची रंदी वरच्या रुंदीच्या निम्मो म्हणजे पावणे 
दोन हात असावी. त्यात शरीराच्या बजनाइतके तूप धालावे. एका शेराला गुंजभर कस्तुरी व एक मासा केशरया 
हिशेबाने केशर व कस्तुरी त्यात टाकावी. नंतर कमीत कमी अर्धा मण आणि जास्तीत जास्त कितीही चंदनाची 
लाकडे घालावीत. अगर, तगर, कापूर इत्यादी सुगंधी पदार्थ आणि पळस वगेरेची लाकडे त्या वेदीत भरावीत 
किंबा रचाबीत. त्यावर प्रेत ठेवून पुन: वेदीच्या मुखापासून एक वीतभर उंच लाकडे चारी बाजूंनी रचावीत, 
त्याबर तुपाच्या आहुती देऊन अभिसंस्कार करावा असे वेदात लिहिले आहे. या पद्धतीने प्रेत जाळल्यास मुळीच 
दुध पसरणार नाही, या संस्कारालाच अंत्येष्टी नरमेध किंवा पुरुषमेध यज्ञ असे नाव आहे. माणूस दाखि 
असला तरी त्याने चितेमध्ये वीस शेराहून कमी तूप धालता कामा नये. त्यासाठी त्याला भीक मागावी लागली 
तरी हरकत नाही. त्याच्या जातीवाल्यांकडून किंवा राजाकडून त्याला एवढे तूप मिळाले पाहिजे. ते कसेही 
असले तरी याचप्रकारे दहन करावे. काही कारणाने चंदन, तूप, केशर, कस्तुरी वगरे पदार्थ मिळू शकले नाहीत 
तरप्रेतपुरप्यापेक्षा नुसत्या लाकडांनी प्रेताचे दहन करणे उत्तम आहे. कारण सव्वा वीस चौरस वार (गज) जमिनीवर 
किंबा एका वेदीमध्ये लाखो करोडो प्रेते जाळता येतात. प्रेत पुरल्याने जमीन जशी वाया जाते तशी ती दहनाने 
वाया जात नाही. शिवाय कबरी किंवा थडगी पाहिली की मनात भीती उत्पन्न होते. म्हणून प्रेते पुरणे वरे सर्वथा 
निषिद्ध होय. ॥२७॥ 

(२८) माझा मालक अब्राहम याचा ईश्वर धन्य आहे. कारण ज्याने माझ्या मालकावर आपली दया केली. 
आणि त्याच्याशी सत्याने वर्तम करणे सोडले नाही. मी वाटेवर असताना त्याने मला माझ्या धन्याच्या भावांचे 
घर दाखविण्यात माझ्यापुढे होऊन मार्ग दाखविला. -'उत्पात्ति, अ.२४ओ. २७. 

(समीक्षक) तो अब्राहमचाच ईश्वर होता काय ? ज्याप्रमाणे आजकाल जसा एखादा बिगारी किंवा 
वाटाड्या लोकांच्या पुढे चालत जाऊन त्यांना वाट दाखवितो तसेच ईश्वराने केले असेल तर तो आता मार्गका 
दाखवित नाही ? आणि तो माणसांशी का बोलत नाही ? म्हणून या साऱया गोष्टी ईश्वराच्या किंवा ईश्वरी ग्रंथाच्या 
असू शकत नाहीत. त्या तर जंगली माणसाच्या गोष्टी आहेत. ॥२८॥ 

(२९) इस्माईलच्या मुलांची नावे त्यांच्या पिढ्यांनुसार अशी आहेत :- इस्माईलचा पहिला मुलगा 
नबजोत (नबीत) आणि केदार, अदबील व मिबसाम, मिश्मा, दुमाह, मस्सा, हद, तेमा, जेतूर, नफीस आणि 
'किदीमह. -'उत्यतति, अ.२५, ओ. (३- १५. 





सत्यार्थप्रकाश ड्डे३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





(समीक्षक) हा इस्माईल अब्राहमच्या पत्नीपासून नव्हे तर - हिच्यापासून झालेला 
दासीपुत्र होता. ॥२९॥ 

(३०) मी तुझ्या बापासाठी त्याच्या आवडीचे स्वादिष्ट भ्राजन तयार करीन. ते तू आपल्या बापाकडे 
घेऊन जा. म्हणजे तो खाईल आणि स्वत: मरण्यापूर्वी तुला आशीर्वाद देईल आणिरेबेकाने आपला थोरला 
मुलगा एसौ याची जी उंची वस्रे तिच्याजवळ घरात होती ती काढून आपला धाकटा मुलगा याकूब (जेकब) 
याच्या अंगात घातली आणि बकरीच्या पिलांची कातडी त्याच्या हातांभोवती व मानेच्या गुळगुळीत भागाभोवती 
गुंडाळली. तेव्हा याकूब आपल्या बापाला म्हणाला, “मी तुमचा थोरला मुलगा एसौ आहे. तुमच्या सांगण्याप्रमाणे 
मी केले आहे. कृपा करून उठून बसा आणि मी शिकार करून आणलेले मांस खा; म्हणजे तुमचा आत्मा मला. 
आशीर्वाद देईल." -'उ्पत्ति',अ. २७, ओ.९,१०,१५,१६, १९. 

(समीक्षक) पाहा ! अशा लबाडीने व कपटाने आशीर्वाद मिळवून हे लोक सिद्ध व पैगंबर बनतात. ही 
आश्चर्याची गोष्ट नाही काय ? आणि असे होते ख्रिस्ती लोकांचे अग्रसर तेव्हा त्यांच्या पंथात काव कमी सावळा 
गोंधळ असेल ? ॥३०॥ 

(३१) आणि वाकूब भल्या पहाटे उठला आणि त्याने उशाला जो दगड घेतला होता तो खांबासारखा 
उभा करून ठेवला आणि त्याच्या माध्यावर तेल घातले. त्याने त्या स्थानाचे नाव बेथेल (बैतुल) असे ठेवले. 
आणि हा जो धोंडा मी खांबासारखा उभा केला आहे तो देवाचे घर होईल. -'उर्पात्त', अ. १८, ओ.!८, (९, २२. 

(समीक्षक) आता हे जंगली लोकांचे काम पाहा, यांनी दगडधोंडे पुजले आणि पुजविले. याला मुसलमान 
लोक 'बैतुल मुकददस' (पवित्र घर) म्हणतात. हाच दगड ईश्वराचे धर होते काव ? आणि त्या दगडातच ईश्वर रहत 
होता काय ? वाहवा ! तुम्हाला कायं म्हणावे ख्रिस्ती लोकांनो ? सर्वात मोठे मूर्तिपूजक तर तुम्हीच 
आहात. ॥३१॥ 

(३२) आणि ईश्वराने राहिला (राचेल) चे स्मरण केले आणि ईश्वराने तिचे म्हणणे ऐकले आणि तिची 
कूप उघडली आणि ती गरोदर राहिली. तिने एका पुत्राला जन्म दिला, ती म्हणाली, “देवाने माझे दूषण (दोष) 
दूरकेले.” -'उ्ात्त', अ. ३०, ओ.२२,२३ 

(समीक्षक) छान ! हे द्विस्त्यांच्या ईश्वरा, तू फार मोठा डॉक्टर दिसतोस ! त्रिवांची कूप उघडण्यासाठी 
तुझ्याजवळ कोणती शत्ने अथवा औषधे होती ? खरे म्हणजे या सगळ्या अंधाधुंद आहेत. ॥३२॥ 

(३३) परंतु ईश्वर अरामी (सीरियन) लाबान याच्याकडे रात्री स्वप्नात आला आणि त्याला म्हणाला, 
“नीट लक्षात ठेव. तू याकूबशी बरे किंवा वाईट काहीच करू नकोस. कारण तू तुझ्या बापाच्या घराची फार 
अभिलाषा बाळगली आहेस. तरीपण तू माझे देव का चोरलेस ?'' -'उदत्यत्ति', अ.३!, ओ.२४-३०. 

(समीक्षक) आम्ही हे केवळ नमुन्यादाखल लिहिले आहे. बायबलात असे सांगितले आहे की ईश्वर हजारो 
लोकांच्या स्वप्नात आला, त्यांच्याशी बोलला, जागेपणी प्रत्यक्ष भेटला, आला, गेला, त्याने खाणे-पिणे 
केले. परंतु आता तो आहे की नाही, कोण जाणे ! कारण आता ईश्वर कोणालाही स्वप्नात अथवा जागेपणीही 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा ड्ड्ड तेरावा समुल्लास 











. हे जंगली लोक दगडांदिकांच्या मूर्तींना देव मानून पुजत होते, असेही दिसून येते. परंतु ख्रिस्त्यांचा 
ईश्ररमुद्धा दगडालाच देव मानतो एरव्ही देवांची चोरी कशी होऊ शकते. ॥३३॥ 

(३४) आणि याकूब आपल्या वाटेने निघून गेला आणि ईश्वराचे दूत त्याला भेटले. 
त्यांना पाहून याकूब म्हणाला, “'हे देवाचे मैन्य आहे.” - उत्ाति', अ. ३२, ओ. !.२. 

(समीक्षक) आता मात्र शिक्षनांचा ईश्वर माणूसच आहे वाविषयी मुळीच शंका उरली नाही. कारणतो 
सैन्यही बाळगतो. गैन्य आहे म्हणजे शत्रेही असणार आणि जेथे-तेथे चढाई करून लढाई देखील तो करीत 
असणार. नाहीतर सैन्य ठेवण्याचे काय प्रयोजन ? ३४॥ 

(३५) मगयाकूब एकटा राहिला आणि तेथे पहाट होईपर्यंत एक जण त्याच्याशी मल्लयुद्ध करीत राहिला 
आणि आपणेत्याच्यावर जय मिळवू शकत नाही हे पाहून त्याने याकूबच्या मांडीच्या आतील भागाला स्पर्श 
केला. तेव्हा त्याच्याशी झोंबाझ्ांबी करताना याकूबच्या मांडीचा खळगा (सांधा) उखडला. तेव्हा तो म्हणाला, 
"पहाट झाली. मला जाऊ दे.” पण याकूब म्हणाला, “जोपर्यंत तू मला आशीर्वाद देणार नाहीस तोपर्वंत मी 
तुला जाऊ देणार नाही.'' मग त्याने विचारले, “तुझे नाव काय ?" तेव्हा तो म्हणाला, “याकूब” तेव्हा तो 
म्हणाला की, "यापुढे तुझे नाव याकूब असे राहणार नाही. लोक तुला इसराईल म्हणतील. कारण तूईश्रराशी 
वमाणसांशी राजाप्रमाणे मद्मयुद्ध केलेस व त्यात तू विजयी झालास. '' तेव्हा याकूब त्याला म्हणाला, "कृपा 
करून मला तुमचे नाव सांगा. तेव्हा तो म्हणाला, “तू माझे नाव कशाला विचारतोस ?' आणि त्याने 
याकूबला आशीर्वाद दिला ... आणि याकूबने त्या स्थानाचे नाव 'पॅनिएल' असे ठेवले. कारण 'मी ईश्रराला 
प्रत्यक्ष पाहिले आणि माझा प्राण वाचला आहे.' ... आणि जेव्हा तो पॅनिएलच्या पलीकडे निघाला तेव्हा 
सूर्याचा प्रकाश त्याच्यावर पडला. तो आपल्या मांडीतून लंगडत होता. ... म्हणून इसराईलच्या वंशातील लोक 
त्या मांडीतील जी घोडशीर लचकली होती ती आजपर्यंत खात नाहीत. कारण त्याने याकूबच्या मांडीतील' 
लचकलेल्या घोडशिरेला स्पर्श केला होता... (उ.अ.३२, ओ.२४-१२) 

(समीक्षक) ख्रिस्त्यांचा ईश्वर असा आखाड्यात कुस्ती करणारा मट्ठु आहे. म्हणून तर सार आणि 
राहिला यांना पुत्रवती बनविण्याची कृपा त्याने केली. असला कधी ई$र असू शकतो काय ? त्याची आणखी 
लीला पाहा! एक जण नाव विचारतो तर दुसर आपले नावच सांगत नाही आणि ईश्वराने त्याच्या मांडीतील 
नाडी वढविली आणि तो विजयी झाला. परंतु तो डॉक्टर असता तर त्याने मांडीची नाडी बरी केली असती. 
अशा या ईश्वराच्या भक्तीमुळे जसा याकूब लंगडत राहिला तसे इतर भक्तही लंगडत असतील. याकूबने ईश्वराला 
प्रत्यक्ष पाहिले आणि त्याच्याशी मद्ठवुद्धही केले. ही गोष्ट ईश्वर शरीरधारी नसता तर कशी घडली असती ? हा. 
सगळाच पोरकटपणाचा खेळ आहे. ॥३५॥ र 

(३६) ईश्रराचे तोंड पाहिले, -'्याते'. अ. ३३, ओ. १०. 

(समीक्षक) जर ईश्वराला तोंड असेल तर त्याला इतरही सगळे अवयव असतील आणि त्याला जन्समरणही 
असणार. ॥३६॥ 
सत्यार्थप्रकाश ४३५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








(३७) आणि यहूदाचा पहिला मुलगा एर पर्ेश्वराच्या दृ्टीने दुष्ट होता. म्हणून परमेश्वराने 
टाकले. तेव्हा यहूदाने ओनानाला सांगितले की, “तू आपल्या भावाच्या बायकोजवळ जा. तिच्याशी ल कर 
आणि आपल्या भावासाठी संतती उत्पन्न करुन त्याचा वंश चालब.”” ... तेव्हा ओनानाने हे जाणले की हा वंश 
आपला असणार माही. म्हणुन तो आपल्या भावाच्या बायकोजबळ गेला आणि त्याने आपले वीर्य भावासाठी 
देण्याऐवजी जमिनीवर सांडले. त्याचे हे कृत्य परमेश्वराच्या दृष्टीने बाईट होते. म्हणून त्याने ओनानालाही मारून 
टाकले. -'उत्पति', अ. ३८, ओ.७-१०. 

(समीक्षक) आता पाहा ! ही कृत्ये माणसांची आहेत की ईश्वराची ? वस्तुत: ईश्वराच्या आज्ञेनेच आपल्या 
भावजयीशी त्याने नियोग केला होता, मग त्याला त्याने जिवे का मारले ? त्याला ईश्षराने सद्बुद्धी का 
दिली नाही ? वेदोक्त निवोगही पूर्वी सर्वत्र चालत होता, यावरून हे सिद्ध होते की नियोग पद्धती सर्व देशात 


रूढ होती. ॥३७॥ 
जुना करार “निर्गम? चे 
अज्ञानी त भांडखोर 

(३८) जेव्हा मूसा (मोझेस) सज्ञान झाला तेव्हा तो आपल्या भाऊबंदांकडे गेला. तेथे त्याने त्यांची 
कष्टाची कामे पाहिली. एक मिसरी (ईजिप्शियन) माणूस आपल्या भावांपैकी कतएका इबरानी (हिब्रू) इसमाला. 
मारीत असलेला त्याला दिसला. ... तेव्हा त्याने इकडे तिकडे नजर फिरवून कोणी नाही असे पाहिले आणि त्या 
मिसरी माणसाला ठार मारले आणि त्याला वाळूत लपविले. ...दुसन्या दिवशी तो बाहेर गेला तेव्हा दोन 
हृबरानी आपापसात मारामारी करीत असलेले त्याला दिसले. तेव्हा ज्याने अपराध केला होता त्याला तो 
म्हणाला, “तू आपल्या शेजाऱ्याला का मारोस ?” ... तेव्हा त्याने विचारले, '"तुला आमच्यावर राजा किंवा 
न्यायाधीश म्हणून कोणी नेमले ? तृ त्या मिसरी माणसाला जसे ठार मारलेस तसेच मलाही मारून टाकावे अशी 
तुझी इच्छा आहे काव?" तेव्हा मूसा घाबरला व पळून गेला. -'निर्गम',अ. २,ओ. (१-५. 

(समीक्षक) आता पाहा ! मूसा हा बायबलातील प्रमुख पैगंबर (प्रेषित) असून तोच या पंथाचा संस्थापक 
ज्याचे चसि क्रोधादी विकारयुक्त शानवाची हत्या करणारा आणि चोराप्रमाणे राजदंडापासून वाचणारा होता. 
आपणकेलेले कृत्य तो लपवीत होता. म्हणजे तो नक्कीच खोटे बोलणाराही असणार. अशा माणसालाही ईश्वर 
भेटला. तो पैगंबर बनला. त्याने गंथ 'पंधाची स्थापना केली. त्याचा तो पंथही मूसासारखा बनला. म्हणूनच 
क्षिस्ती लोकांचे मूसापासून पुढे जे पैगंबर झाले ते ज्ञानी नसून जंगली होते. ॥३८॥ 

(३९) जेव्हा परमेश्वराने पाहिले की मूसा आपल्याकडे येत आहे तेव्हा तो झाडीच्या मागून त्याला 
म्हणाला, ''मूसा ओ.मूसा !'' तेव्हा तो म्हणाला, “मी इथे आहे.” ... मगे त्याने सांगितले की, “इकडे 
माझ्याजवळ येऊ नको. आपल्या पायांतील पादत्राणे काढून ठेव. कारण ज्या ठिकाणी तू उभा आहेस ती पवित्र 
भूमी आहे.” -'निर्गम', अ.३, ओ. ४-५. 

(समीक्षक) पाहा! जो माणूस दुसऱ्या माणसाला मारून वाळूत पुरून टाकतो त्याच्याशी ईश्वराची मित्रता 


ख्रिश्चन पंथाची समीक्षा ४३६ तेरावा समुल्लास 











ड त्या माणसाला ते पैगंबर मानतात. आणखी असे पाहा की तुमच्या ईश्वराने पवित्र स्थानी पादत्राणे घालून 
जाता कामा नये असे मूमाला सांगितले होते. मग तुम्ही खिस्ती लोक या आज्ञेच्या विरुद्ध आचरण का करता ? 

(प्रश्न) आम्ही पादत्राणांऐवजी टोपी काढतो. 

(उत्तर) हा दुसरा अपराध तुम्ही करता. कारण टोपी काढावी असे ईश्वराने सांगितलेले नाही अथवा 
तुमच्या मतग्रंथातही लिहिलेले नाही. जे काढावयास हवे ते काढीत नाही आणि जे काढता कामा नये ते काढता. 
या दोन्ही गोष्टी तुमच्या मतपुस्तकाच्या विरुद्ध आहेत. 

, (प्रश्न) आमच्या युरोपात थंडी फार असते. म्हणून आम्ही पादत्राणे काढीत नाही. 

(उत्तर) डोक्याला थंडी लागत नाही काय ? आणि असेच असेल तर जेव्हा युरोपात जाल तेव्हा तसे करा. 
परंतु जेव्हा तुम्ही आमच्या घरी येता किंवा झोपण्याच्या खोलीत येता तेव्हा तरी पादत्राणे काढीत जा. तसे न 
कराल तर तुम्ही बायबलच्या आज्ञेविरुद्ध वागता असे म्हणावे लागेल. तमे तुम्ही करता कामा नये. 

(४०) तेव्हा ईश्वराने त्याला म्हटले की, “तुझ्या हातात हे काव आहे?" तो म्हणाला, "ती छडी 
आहे." तेव्हा ईश्वराने सांगितले की, "ती जमिनीवर टाकून दे.'" त्याने ती जमिनीवर टाकली. त्याबरोबर ती 
साप बनली आणि मूसा त्याच्या समोरून पळू लागला. ... तेव्हा परमेश्वराने मूसाला सांगितले की, “आपला 
हात पुढें कर आणि त्या सापाची शेपटी पकड.'" त्याप्रमाणे मूसाने आपला हात पुढे करून सापाची शेपटी 
पकडली. त्याबरोबर पुन: त्याच्या हातात ती छडी बनली. ... तेव्हा परमेश्वराने त्याला सांगितले की, "आता 
तू आपला हात काखेत घाल.'' त्याप्रमाणे त्याने आपला हात आपल्या काखेत घातला. जेव्हा त्याने आपला 
हात बाहेर काढला तेव्हा तो बर्फासारखा कोडाने भरलेला असल्याचे त्याला दिसले. ... आणि परमेश्वराने 
त्याला सांगितले की, "तू आपला हात पुन: काखेत घाल.'” त्याने पुन: आपला हात आपल्या काखेत घातला 
आणि जेव्हा त्याने तो बाहेर काढला तेव्हा तो आपल्या इतर शरीरासारखा पूर्ववत झाल्याचे त्याला दिसून 
आले... “तूनील (नाईल) नदीचे पाणी घेऊन कोरड्या जमिनीवर टाक. तू नदीतून जे पाणी बाहेर काढशील 
ते कोरड्या जमिनीवर पडताच त्याचे रक्‍त होईल.'' -'रिगम', अ. ४.ओ.२-४.६,७,९ 

(समीक्षक) आता पाहा | हा जणू जादूचा खेळ, ईश्वर जादूगार, मूसा त्याचा सेवक आणि या गोष्टींवर 
विश्वास ठेवणारे लोक कमे आहेत 7 आजकालचे जादुगार याहून कमी करामती करतात काय ? हा कसला 
ईश्चर ? तो तर जादूगार आहे. या गोष्टींवर विद्वान्‌ लोक कसा विश्वास ठेवतील ? आणि दर खेपेस तो म्हणतो की, 
“'मी परमेश्वर आहे. मी अब्राहम, इसहाक आणि याकूब यांचा ईश्वर आहे. '' अशा प्रकारे प्रत्येकाजवळ तो. 
आपल्या तोंडाने स्वत:चीच प्रशंसा करीत फिरतो. हे कृत्य सज्ञनाचे असू शकत नाही. ढोंगी माणूसच अशी 
आतमस्तुती करीत असतो. ||४०॥ 

(४१) मग मूसाने इसराईलच्या सर्व वडील माणसांना बोलावून सांगितले की, ''तुम्ही आपापल्या. 
कुटुंबाप्रमाणे मेंढरे काढून घ्या आणि वल्हांडण सणासाठी कापा आणि जुफ झाडाची जुडी घेऊन भांड्यातल्या 
रक्तात बुचकळून ते रक्‍त दाराच्या चौकटीच्या वरच्या पट्टीवर फासा आणि ते रक्त चौकटीच्या दोन्ही बाजूंवर 


सत्यार्थ प्रकाश ४३७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





लांबा आणि तुमच्यापैकी कोणी सकाळ होईपर्यंत घराच्या दाराबाहेर पडू नका, रं 
माख्यासाठी तुमच्या दारांवरून जाणार आहे. तो तुमच्या दाराच्या चौकटीवरील आणि दोन्ही बाजवांवरील रक्त 
पाहून दारावरून पुढे निघून जाईल; आणि नाश करणाऱ्या लोकांना तुम्हाला मारण्यासाठी तुमच्या घरात शिरू 
देणारनाही,'' -'निर्गम', अ. १२, ओ.२१-२३ 

(समीक्षक) हा जो जादूटोणा करणाऱ्यासारखा ईश्वर आहे तो कधीतरी सर्वज्ञ असृ शकेल काय ? दाराच्या 
चौकटीवर रक्‍ताचा छाप पाहिला तरच ते इसराइली माणसाचे घर आहे अन्यथा नाही. हे काम क्र बुद्धीच्या 
माणसाच्या कृत्यासारखे आहे. यावरून हे लक्षात येते की या गोष्टी एखाद्या जंगली माणसाने लिहून ठेवल्या 
असाव्यात. ॥४१॥| 

(४२) मग असे झाले की पसेश्रराने मध्यरात्री मिसर देशातील सर्व प्रथम जन्मलेल्या मुलांना मारून 
टाकले. आपल्या राजसिंहासनावर बसणाऱ्या फारोहाच्या ज्येष्ठ पुत्रापासून बंदी गृहात असलेल्या कैद्याच्या 
थोरल्या मुलापर्यंत, एवढेच नव्हे तर गुराढोरांची पहिली वासरेही मारुन टाकली. तेव्हा रात्री फारोहा उठला. 
त्याचे सगळे नोकर-चाकर आणि सर्व मिसरी लोक जागे झाले आणि मिसर देशात मोठा हाह्मकार उडाला. ज्या 
घरातील एकही माणूस मेले नव्हते असे घर उरले नाही. -'निगिम', अ.१२, ओ.२९-३०, 

(समीक्षक) छान ! मध्यरात्री एखाद्या दरोडेखोराप्रमाणे निर्दय बनून ख्िस्त्यांच्या ईश्वराने मुले-बाळे, 
म्हातारे-कोतारे ब गुरेढोरेही त्यांचा काही अपराध नसताना मारून टाकले. त्याला मुळीच दया आली नाही, 
मिसर देशामध्ये एवढा विलाप चालू होता तरीही ब्विस्त्यांच्या ईश्वराच्या अंत:करणातून निष्ठुरता नष्ट झाली 
नाही. ईश्वरच काय पण कोणी सामान्य माणूसही असले क्रौर्य करणार नाही, परंतु हे आश्चर्य नाही. कारण असे 
लिहिलेच आहे की, 'मांसाहारिण: कुतो दया' ब्िस्त्यांचा ईश्वर मांसाहारी असल्यामुळे त्याचा दयेशी काय 
संबंध ?॥४२॥ 

(४३) परमेश्वर तुमच्यासाठी युद्ध करील. इसराईलच्या मुलांना सांग की, “पुढे चला.' परंतु तू आपली. 
काठी वर उचल आणि आपला हात समुद्रावर लांब करून समुद्राचे दोन भाग कर. मग इस्राईलची मुले 
समुद्राच्या मधोमध बनलेल्या कोरड्या जमिनीवरून चालत जातील, - 'निर्गम', अ. १४, ओ. (४-६. 

(समीक्षक) काय महाराज ? जुन्या काळी मेंढरांच्या मागून धनगर चालतो तसा ईश्वर इसराईलच्या 
मुलांच्या मागे मागे इलत होता. आता तो कोठे अंतर्धान पावला कोण जाणे ! तसे नसते तर त्याने समुद्रातून 
चारी बाजूंना आगगाह्यांचे रूळ टाकले असते व त्यामुळे जगाचे कल्याण झाले असते आणि नावा. वगैरे 
बनविण्याचे श्रम वाचले असते. पण काय करावे ? ब्विस्ती लोकांचा ईश्रर कुठे दडून बसला आहे कोण 
जाणे! बायबलमधील ईश्रराने मोझझेसच्या बाबतीत अशा अनेक असंभव गोष्टी केल्या आहेत. परंतु त्यावरून 
छढेच दिसून आले की ख्रिस्ती लोकांचा ईश्वर जसा आहे तसेच त्याचे भक्त आहेत आणि तसाच त्याने रचलेला. 
धर्मग्रंथ आहे. असला ग्रंथ आणि असला ईश्वर आम्हा लोकांपासून दूर राहिलेलाच बरा. ॥४३॥ 

(४४) कारण की, मी परमेश्वर, तुझा ईश्रर दैदिप्यमान व सर्वशक्तिमान आहे. पितरांच्या अपराधाची 
शिक्षा, त्यांच्या मुलांना. जे माझ्याशी वैर बाळगतात, त्यांच्या तिसऱ्या व चौथ्या पिढीपर्यंत देणारा आहे. 


खिश्‍चनंपंथाची समीक्षा ड्ड्ट तेरावा समुल्लास 











ह बापाने केलेल्या अपराधाबद्दल त्याच्या चार पिढ्यांतील वंशजांना शिक्षा देणे हे चांगले आहे 

असे समजणे हाकुठला न्याय ? चांगल्या बापाला वाईट मुले आणि दुष्ट बापाला सजन मुले होत नाहीत काय? 
असे असल्यामुळे तो चवथ्या पिढीपर्वतच्या मुलाबाळांना तो कशी शिक्षा करू शकतो? आणि पाचव्या 
पिढीपासून नंतर जो कोणी दुष्ट निर्माण होईल त्याला तो शिक्षा करू शकणार नाही. अपराध नसताना 
कोणालाही शिक्षा देणे ही अन्यायकारी गोष्ट आहे. ॥४४॥ 


ईश्वराचा जिश्रामदिन 

(४५) सब्बाध हा विश्रांतीचा दिवस पवित्र राहावा म्हणून त्याचे स्मरण कर. ... तू सहा दिवस परिश्रम 
क..... परंतु सातवा दिवस तुझा देव परमेश्वर याच्या विसाव्याचा दिवस आहे. ... परमेश्वराने सब्बाथच्या 
दिवसाला आशीर्वाद दिला. -'निरगम', अ.२०, ओ.८-!!. 

(समीक्षक) रविवार हा एकच पवित्र आणि सहा दिवस अपवित्र आहेत ? आणि परमेश्वराने सहा दिवस 
खूप परिश्रम केले होते म्हणून तो थकून सातव्या दिवशी झोपी गेला काय ? आणि जर रविवारला आशीर्वाद 
दिला तर सोमवार वगैरे इतर ६ वारांना काव दिले ? अर्थात शाप दिला असणार! असले कृत्य. कोणताही विद्वान 
करणार नाही. मग ते ईश्वराचे कसे असू शकेल ? रविवारमध्ये असे कोणते गुण होते आणि सोमवार वगैरे इतर 
दिवसांमध्ये कोणते दोष होते, की ज्यामुळे एकाला पवित्र ठावून देवाने आशीर्वाद दिला; आणि इतर वाराना 
उगीचच अपवित्र ठविले ?॥४५॥ 

(४६) आपल्या शेजाऱ्याविषयी खोटी साक्ष देऊ नकोस. ... शेजाऱ्याची बायको, त्याचे दास-दासी, 
त्याचे बैल व गाढवे अथवा त्याची कोणतीही वस्तू वांविषयी तू अभिलाषा बाळगू नकोस किंवा लोभ धरू 
नकोस, -'तिरगम', अ.२०,ओ, १६-१७. 

(समीक्षक) वाहवा, म्हणून तर ख्िस्ती लोक परदेशी लोकांच्या मालमत्तेवर असे दुटून पडतात जसे 
तहानलेला माणूस पाण्यावर आणि उपाशी माणूस अन्नावर. ही जशी केवळ मतलब साधूपणाची आणि पक्षपाताची 
गोष्ट (आज्ञा) आहे तसाच ख्िश्चनांचा ईश्वरी अवशय असणार. जर आम्ही सर्व माणसांना शेजारी मानतो असे 
कोणी म्हणत असतील तर ज्यांना शेजारी म्हणता येत नाही अशा, शिवाव कोण क्रिया व दासी आहेतकी त्यांना 
अशेजारी समजावे ? म्हणून या सगळ्या गोष्टी स्वार्थी माणसांच्या आहेत; ईश्रराच्या नव्हेत. | ४६॥ 

(४७) जेव्हा कोणी एखाद्या माणसाला मारतो ब तो माणुस मरतो तेव्हा त्या मारणाऱ्याला अवशय मारून 
टाकावे. ... आणि तो माणूस मारला गेला नाही. परंतु ईश्लरने त्याच्या हाती सोपविला असेल तर॒मी तुला पळून 
जाण्याचे ठिकाण दाखवीन, -'िर्गम', अ.२१, ओ. १२-१३. 

(समीक्षक) जर हा ईश्वराचा न्याय खरा असेल तर मूसा एका माणसाला मारून, पुरून पळून गेला होता. 
त्याला ही शिक्षा का झाली नाही ? ईश्वराने त्या माणसाला मारण्यासाठीच मूसाच्या हाती सोपविले होते 
असे असेल तर ईश्वर पक्षपाती ठरतो. कारण त्या मूसाचा राजाकडून न्यायनिवाडा का होऊ दिला नाही ?॥४७॥ 


सत्यार्थप्रकाश ४३९ महर्षि दयानंद सरस्वती 











(४८) आणि शांततेसाठी परमेश्वराच्या नावाने बैलांचे बलिदान केले. ... ै घेऊन 
ते भांड्यात ठेवले आणि अर्धे रक्त वेदीवर शिंपडले... आणि मृसाने ते रक्त घेऊन लोकांवर शिंपडले आणि तो 
म्हणाला, ''या गोष्टींसाठी पर्मेश्वराने तुमच्याशी जो करार केला आहे त्याचे हे रक्‍त आहे.” आणि परमेश्वराने 
मूसाला सांगितले की, ''तू डोंगरावर माझ्याजवळ ये; आणि तेथे राहा. मी तुला दगडाच्या लाद्या आणिमी 
लिहिलेले नियम व आज्ञा देईन.'' -'रििम', अ.२४.ओ.५,६,८.१२- 

(समीक्षक) आता पाहा ! या सगळ्या जंगली लोकांच्या गोष्टी आहेत की नाहीत ? आणि परमेश्वराने 
बैलांचा बळी स्वीकारणे आणि वेदीवर रक्त शिंपडणे ही किती रानटीपणाची व असभ्यतेची गोष्ट आहे! जर 
द्षिस्त्यांचा पस्मेश्वर बैलांचे बलिदान घेतो तर त्याचे भक्त बैलांचे व गायींच्या बलिदानाचा प्रसाद घेऊन आपले 
पोट का भरणार नाहीत ? आणि जगाची हानि का करणार नाहीत ? असल्या बाईट बाईट गोष्टी बावबलात 
भरलेल्या आहेत. असले कुसंस्कारी लोक वेदांमध्येडी वा गोष्टी आहेत असा खोटा आरोप करू पाहतात. परंतु 
वेदांमध्ये असल्या गोष्टी नावालाही नाहीत. यावरून असा निश्चव होतो की ब्रिस्त्यांचा ईश्वर हा एक गिरीजन 
होता. तो डोंगरावर राहत होता. त्या परमेश्वराला शाई, लेखणी, कागद तयार करण्याची कला अवगत नव्हती. 
अथवा त्याला त्या गोष्टी प्राप्तही झालेल्या नव्हत्या. म्हणून शिळांच्या पाट्यावर तो मजकूर लिहून देत होता 
आणि आपल्या सारख्याच जंगली लोकांसमोर तो ईश्वरही बनून बसला होता. ॥४८॥ 

(४९) आणिम्हणाला, "तू माझा चेहर पाहू शकणार नाहीस. कारण मला पाहिल्यावर कोणीही माणूस 
जगणार नाही.'' आणि पसमेश्वराने सांगितले, “हे पाहा ! माझ्याजवळ एक ठिकाण आहे आणि तू त्या 
खडकावर उभा राहा.... मग असे होईल की जेव्हा माझे वैभव जवळून जाईल तेव्हा मी तुला खडकाच्या 
खोबणात ठेवीन आणि तेथून निघून जाईपर्यंत मी तुला माझ्या हाताने झाकून टाकीन... मग मी माझा हात 
काढून घेईन. तेव्हा तुला माझा मागचा भाग दिसेल. परंतु माझा चेहरा दिसणार नाही.'' -'निर्गम', अ.३३, 
ओ.२०-२३. 

(समीक्षक) आता पाहा. ख्िस्त्यांचा ईश्वर केवळ माणसासारखाच शरीरधारी होता आणि मूसाशी 
कपटीपणा करून तो स्वत:च कसा ईश्वर होऊन बसला, पाहा ! मूसाला फक्त मागची बाजूच दिसावी म्हणून 
त्याने त्याला हाताने झाकून टाकले की नसेल. जेव्हा परमेश्वराने आपल्या हाताने मूसाला झाकले असेल तेव्हा 
त्याच्या हाताचे रूप मूसाने पाहिले नसेल काय ? ॥४९॥ 

जुना करार, लेवीय व्यवस्थेचे पुस्तक 
मांसाहारी ईश्वर 

(५०) आणि पस्मेश्वराने मूसाला बोलावले आणि सभामंडपाच्या तंबूतून तो त्याला म्हणाला की, 
*।इसराईलच्या लेकरांशी बोल आणि त्यांना सांग, “तुमच्यापैकी कोणी परमेश्वरासाठी भेटवस्तू आणणार 
असेल तर त्याने ती गुराढोरांपैकी म्हणजे गाय, बैल व शेळी-मेंढी यांपैकी आपली भेटवस्तू आणावी.'' 

'लेवीय', अ.१, ओ.१, २. 
खिश्चन पंथाची समीक्षा ४४० तेरावा समुल्लास 





- आता तुम्हीच विचारकरा ! ख्रिस्त्यांचा परमेश्वर गाय, बैल इत्यादी पशूंचे बळी घेणारा, 

आपल्यासाठी बलिदान करण्याचा उपदेश करणारा आणि गाव, बैल वरे पशुंच्या रक्तामांसाचा भुकेला व 
तहानलेला आहे की नाही ? म्हणून त्याला अहिंसक व ईश्वरी कोटीतील समजता येणार नाही. तो तर मांसाहारी 
संसारी माणसासारखा आहे. ॥५०॥ 

(५१) आणि त्याने तो बैल परमेश्वरासमोर मारावा; आणि पाद्री (उपाध्याय) असलेल्या हारूनच्या 
पुत्रांनी त्याचे रक्त आणावे आणि सभामंडपाच्या तंबूच्या दारात असलेल्या यज्ञवेदीच्या सभोवती ते शिंपडावे. 
... नंतर त्याने बळी दिलेल्या बैलाचे कातडे काढावे; आणि त्या पशुचे तुकडे करावेत... आणि पाद्री 
असलेल्या हारूनच्या मुलांनी वज्ञवेदीवर अमी ठेवावा आणि त्यावर लाकडे रचावीत... आणि हारूनच्या पाद्री 
मुलांनी ते (मांसाचे) तुकडे, डोके व मांदे (चरबी) यज्ञवेदीच्या अमीवर रचलेल्या लाकडांवर विधिपूर्वक 
ठेवावे... मात्र त्याने त्या पशूची आतडी व पाय पाण्याने धुवावेत आणि ते जळण्यासाठी अमीत टाकावेत. 
एरेश्वराला सुगंध मिळावा म्हणून अमद्वारे ही भेट दिली गेली असे स्पष्ट होईल. -'लेवीव', अ.!, ओ.५-९. 

(समीक्षक) थोडा विचार करा ! परमेश्वराच्या भक्तांनी त्याच्या समोर बैल मारावा आणि परमेश्वराने 
त्याला तो मारू द्यावा. भक्तांनी त्या बैलाचे रक्‍त वेदीच्या चोहोबाजूला शिंपडावे, अमीत त्याचा होम करावा, 
त्याचा सुगंध ईश्वराने घ्यावा, हा सारा प्रकार कसायाच्या घरापेक्षा कमी खेळ आहे काव ? म्हणूनच बायबल हे 
ईश्वरकृत नाही असे ठरते आणि जंगली लोकांसारखी कृत्ये करणारा तो ईश्वर असू शकत नाही. ॥५१॥ 

(५२) मग परमेश्वर मूसाला असे म्हणाला, ''ज्याच्यावर अभिषेक करण्यात आला आहे असा तो पाद्री 
इतर लोक करतात तसेच पाप करील तर त्याने आपण केलेल्या पापाच्या निवृत्तीसाठी एक निर्दोष खोंड 
परमेश्वरकरिता आणावा ... त्याने तो खोंड सभामंडपाच्या तंबूच्या दाराजवळ परमेश्वरासमोर आणावा आणि 
आपला हात खोडाच्या डोकयावर ठेवावा; आणि पर्ेश्ररासमोरतो खोंड कापावा.'" - 'लेवीव', अ.४, ओ.!,३,४. 

(समीक्षक) आता पापापासून मुक्त होण्याचे प्रायश्चित्त. पाप स्वत: करावयाचे गाव वगैरे उत्तम पशूंची 
हत्या करावयाची आणि खुद्द परमेश्वरानेच ती करवून घ्यावयाची ! धन्य आहेत हे ख्रिस्ती लोक ! अशा 
गोष्टी करणाऱ्याला व करविणाऱ्यालाही ईश्वर मानून लोक आपल्या मुक्तीची आशा बाळगतात ? ॥५२॥ 

(५३) जेव्हा एखादा राज्यकर्ता पाप करतो तेव्हा त्याने बकऱ्यांपैकी निर्दोष नर (बकरा) बळी देण्यासाठी 
अणावा ... आणि तो परमेश्वरासमोर कापावा. पापाच्या निवृत्तीसाठी केलेले हे बलिदान आहे... -'लेवीव', 
अ.४, ओ.२२-१४. 

(समीक्षक) वाहवा ! असे असेल तर यांचे अध्यक्ष म्हणजे न्यायाधीश, सेनापती वगैरे पाप करायला 
कशाला भीत असतील ? स्वत: यथेच्छ पापे करावीत आणि त्यांचे प्रायश्चित्त म्हणून गाय, वासरे, बकरे वगैरे 
प्राण्याचा जीव घ्याबा की झाले ! म्हणूनच ख्रिस्ती लोक कोणत्याही पशूला अथवा पक्षाला ठार मारण्यास 
कचरत नाहीत. ख्रिस्ती लोकांनो, ऐका ! आता तरी हा जंगली पंथ सोडून सुसभ्य, धर्ममय, वेदमताचा स्वीकार 
करा. त्यानेच तुमचे कल्याण होईल. ॥५३॥ 





सत्यार्थ प्रकाश डॅड महर्षि दयानंद सरस्वती 





वा | 


(५४) आणि जर त्याला बकर आणता आला नाही तर त्याने आपण केलेल्या पापाच्या निवृत्तीसाठी 
दोन होले आणि पारूयाची दोन पिले परमेश्वराला अर्पण करण्यासाठी आणावीत. ... त्याने त्यांची मुंडी 
मुराळावी पण त्यांचे मुंडके धडापासून वेगळे करू नये. ... त्याने आपल्या पापाबद्दल पश्चात्ताप करावा; मंग 
त्याला क्षमा केली जाईल. ... परंतु त्याला दोन होले आणि कबुतराची दोन पिले मिळाली नाहीत तर त्यांने 
शेरभर सपीठाचा दहावा भाग पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून आणावा. त्यावर तेल घालू नये. ... आणि त्याला क्षमा 
केली जाईल. ... -'लेवीव', अ.५, ओ.७, ८, १०, ११, ९३. 

| (समीक्षक) आता ऐका ! ईश्वराने पापाचे प्रायश्चित्त करणे इतके सोपे करून ठेवले आहे की 
ख्षिस्तीलोकांमध्ये श्रीमंत अथवा गरीब कोणीही पाप करण्यास भीत नसेल. ख्रिस्त्यांच्या बायबलातील ही 
मोठी अद्भुत गोष्ट आहे की कष्टाविना पापाने पापमुक्त व्हावे प्रथम पाप करायचे आणि मग त्या पापाच्या 
क्षालनासाठी प्राण्यांची हिंसा करावयाची, खूप मजेत मांस खायचे आणि तिकडे पापही नाहीसे व्हायचे ! छान! 
पायाच्या पिलाची मान मुरगळल्याने ते बराच वेळपर्यंत तडफडत असणार. तरीही श्विस्ती लोकांना दया येत. 
नाही. दया कशी येणार ? त्यांचा ईश्वर त्यांना उपदेशच हिंसा करण्याचा करतो. जर सर्व पापांचे असे प्रायश्चित्त 
तयार आहे तर मग वेशुवर विश्वास ठेवल्याने पाप नष्ट होते असला दिखावा ते कशाला करतात? ॥५४॥ 

(५५) जो याजक (उपाध्याय) ज्या कोणाचा होम करतो त्याने अर्पण केलेल्या होमपशूचे कातडे त्या 
याजकाच्या मालकीचे होईल. ... आणि जे काही खाद्य पदार्थ-मग ते भट्टीत भाजलेले असोत, कढईत तळलेलें 
असोत की तव्यावर परतलेले असोत, ज्या वाजकाने अर्पण केलेले असतील ते सगळे त्या वाजकाचे 
होतील. ... -'लेवीय', अ. ७, ओ. ८,९. 

(समीक्षक) या देशातील देवीचे भोप्ये आणि मंदिरांचे पुजारी यांच्या क्लृप्त्या विचित्र आहेत हे आम्हाला. 
माहीत होते. परंतु खरिस्त्यांचा ईश्वर आणि त्याचे पुजारी यांच्या लीला इथल्यापेक्षा हजारपर्टीनी जास्त आहेत. 
कारण कातड्याचे पैसे त्यांना मिळतात आणि खाद्य पदार्थ खायला मिळतात. त्यामुळे खिस्ती याजकांची 
चांगलीच चंगळ त्यावेळी झाली असणार आणि आताही होत असणार ! एखादा माणूस आपल्या एका मूलाला 
ठारमारून दुसऱ्या मुलाला त्याचे मांस खायला घालतो असे कधी घडू शकेल काय ? सर्व माणसे, पशुपक्षी ही 
सारी जणू ईश्वराची लेकरेच आहेत. तर परमेश्वर अशी कृत्ये कधी करू शकत नाही. म्हणूनच हे बावबल 
ईश्चस्कृत आणि त्या वर्णिलेला ईश्वर व त्याचे भक्‍त कधीही धर्मज्ञ असू शकत नाहीत. असल्याच सगळ्या गोष्टी 
लैव्य पुस्तकांत भरलेल्या आहेत. त्या कुठवर सांगाव्यात ?॥|५५॥ 

*गणना* चे 

(५६) आणि परमेश्वराचा दूत हातात उपसलेली तलवार घेऊन वाटेत उभा असलेला गाढवीने पाहिला. 
म्हणून गाढवी रस्ता सोडून शेतात शिरली. तिने रस्त्यावर परत फिरावे म्हणून बलामाने गाढवीला काठीने 
मारले. ... तेव्हा परमेश्वराने गाढवीचे तोंड उघडले; आणि तिने बलामाला विचारले, “मी तुला असे काय केले 
कीज्यासाठी तू मला तीन वेळा मारलेस ?'” -'गणना', अ.२२, ओ. २३, २८ 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा डॅड्रे तेरावा समुल्लास 











ज् पूर्वी गाढवाला मुद्धा देवदूतांचे दर्शन घडत असे पण आजकाल विशप, पाद्री वारे श्रेष्ठ किंवा 
अश्रेष्ठ माणसांनाही इश्वर ब त्याचे दूत दिसत नाहीत. आता परमेश्वर ब त्याचे दूत आहेत की नाहीत ? जर 
असतील तर॒ते गाढ झोपेत आहेत काय ? की आजारी पडले आहेत ? अथवा एखाद्या दुसऱ्या भूगोलांवरते गेले 
आहेत ? की दुसऱ्या एखाद्या धंद्यात ते गुंतले आहेत ? की आता ख्रिस्ती लोकांवर रुष्ट झाले आहेत ? अथवा 
मदन गेले ? काय झाले कळत नाही. यावरून असे अनुमान निघते की जे सध्या नाहीत, दिसत नाहीत ते केव्हाही 
नव्हते व दिसत नव्हते. परंतु त्यांनी या सगळ्या कपोलकल्पित भाकडकथा रचल्या आहेत. ॥५६॥ 

(५७) त्रआता मुलांपैकी प्रत्येक मुलाला आणि जिचा पुरुषाशी संयोग झाला आहे अशा प्रत्येक ्रीला 
ठारमार. ... परंतु ज्या मुलींचा पुरुषांशी संयोग झालेला नाही त्यांना स्वत:साठी जिवंत ठेवा, -'गणना', अ. ३१, 
ओ. (७.१८ 

(समीक्षक) वाहवा ! मूसा पैगंबर आणि तुमचा ईश्वर धन्य आहे ! जो स्रिया, मुले, वृद्ध व पशू यांची हत्या 
करण्यापासून अलिप्त राहत नाही त्याला कांय म्हणावे ? यावरून ही गोष्ट स्पष्ट दिसून येते की मूसा हा 
विषयासक्त होता. कारण तसा तो नसता तर अक्षतयोनी म्हणजे पुरुषांशी समागम न केलेल्या मुली आपल्यासाठी 
त्याने कशाला मागविल्या असत्या ? अथवा त्यांना अशी निर्दयी व विषयवासनावुक्त आज्ञा का देतो? ॥५७॥ 

सॅम्युएलचे दुसरे पुस्तक 

(५८) आणि त्याच रात्री असे झाले की परमेश्वराचा हा शब्द नाधानकडे पोहचला. ॥ की, "जाऊन 
माझा सेबक दाऊद (दावीद) याला सांग की परमेश्वर असे म्हणतो, तू माझ्या निवासस्थानी एकं घर बांधशील 
काय ? ॥ कारण जेव्हापासून इसराईलच्या मुलांना मिसर देशातून आणले तेव्हापासून आजपर्यंत मी घरात 
राहिलो नाही. तंबूत आणि डेन्यांमध्ये राहत आलो.” -पेन्युएल, ु.पु., अ.७, ओ.४-६. 

(समीक्षक) आता तर खिस्त्यांचा ईश्वर मनुष्यासारखा देहधारी नाही आणि ठलाहणे देतो की, "मी फार 
श्रम केले. इकडे- तिकडे फिरत राहिलो. आता दाऊद घर बांधून देईल तर मी त्यात विश्रांती घेईन.'' असल्या 
ईश्वरावर आणि अशा पुस्तकावर श्रद्धा ठेवण्यास ख्विस्ती लोकांना लाज का वाटत नाही ? पण काय करतील 
बिचारे ? फसले आहेत ! आता त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी खूप पुरुषार्थ करणे आवश्‍यक आहे. ॥५८॥ 

राजांचे पुस्तक 

(५९) आणि बाबिलोनचा राजा नबूखुदनजर वाच्या राज्याच्या एकोणिसाव्या वर्षी पाचव्या महिन्याच्या 
सातव्या दिवशी बाबिलोनच्या राजाचा एक सेवक नवूजरअद्दन हा हुजऱ्यांचा सरदार यरुशलेमला आला; आणि 
त्याने परमेश्वराचे मंदिर, राजाचा राजवाडा आणि यरुशलेमची सगळी घर व प्रत्येक मोठ्या माणसाचे धर अलीने 
जाळून टाकले, ... आणि हुजऱ्यांच्या सरदाराबरोबर आलेल्या खालद्यांच्या सगळ्या सैन्याने यरुशलेमच्या 
सभोवती असलेले तट जमीनदोस्त केले. रजे. २, अ.२५, ओ.८- ६०. 

(समीक्षक) काव करणार ? द्विस्त्यांच्या ईश्वराने स्वत:च्या सुखासाठी दाऊद वगैरे मंडळींकडून घर 


सत्यार्थ प्रकाश डॅड महर्षि दयानंद सरस्वती 








डं घेतले होते. त्यामध्ये तो विश्रांती करीत असेल. परंतु नबूजरअद्दीनने ईश्वराचे धर नष्ट करून टाकले 
आणि ईश्वर किंवा त्याच्या दुताचे यैन्य काहीही करू शकले नाही. पूर्वी त्यांचा ईश्रर मोठमोठ्या लढाया मारीत 
असे आणि विजवी होत असे. परंतु आता आपले धर मोडले-जाळले जात असताना तो गप्प का बसला कोण 
जाणे! आणि त्याचे दूत कोठे पळून गेले कोण जाणे ? अशा कठीण समवी कोणीही मदतीस आला नाही आणि 
फरमेश्वराचा पराक्रमही कोठे उडून गेला कोण जाणे ! ही गोष्ट खरी असेल तर यापूर्वी त्याच्या विजयाच्या गोष्टी 
लिहिल्या होत्या त्या खोट्याच म्हटल्या पाहिजेत. मिसर देशातील मुले व मुली यांना ठार मारण्यापुरताच तो 
शुरवीर बनला होता ? आणि आता शुरवीरांसमोर गप्प बसला काव ? अशा प्रकारे ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराने 
आपलीच निंदा व अप्रतिष्ठा करून धेतली. वा पुस्तकामध्ये अशाच हजारो निरर्थक कहाण्या भरलेल्या 
आहेत. ॥५९॥ 


जुना करार, भाग दुसरा (जबूर) कालवृत्तांत १ 
बायबलचा 

(६०) म्हणून परमेश्वराने इसराईलवर मरी (रोगराई) धाडली आणि इस्राईल मधील सत्तर हजार माणसे 
पडली. (मेली.) -कालवृत्तांत!, अ.११, ओ. ४. 

(समीक्षक) ही पाहिलीत इसराईलच्या ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराची लीला ? ज्या इसराईलच्या वंशाला ईश्वराने 
पुष्कळ वर दिले होते आणि ज्यांच्या पालनपोषणासाठी तो अहोरात्र धडपडत होता त्याच ईश्वराने आता. 
रागाच्या सपाट्यात मरी घालून सत्तर हजार माणसे मारून टाकली. एका कवीने जे लिहिले आहेत ते खरेच 
आहे. तो म्हणतो, 

क्षणे रुष्ट: क्षणे तुष्टो रु्टस्तु्ट क्षणे क्षणे । 

अव्यबस्थितचित्तस्य प्रसादोःपि भयडूर:।॥ 

जसा एखादा माणूस क्षणात प्रसन्न तर क्षणात अप्रसन्न होतो म्हणजे ज्याची वृत्ती क्षणाक्षणाला बदलते. 
त्याची प्रसन्नताही भयंकर असते, तशीच ही ख्रिस्त्यांच्या ईश्वराची विचित्र लीला आहे. ॥६०॥ 

ईयोबाचे पुस्तक 

(६१) आणि एके दिवशी असे झाले की परमेश्वरासमोर ईश्वराचे पुत्र येऊन उभे राहिले; आणि पैतानही 
त्यांच्यामध्ये परमेश्वरासमोर येऊन उभा राहिला. ... आणि पसेश्चवराने सैतानाला विचारले, “तू कोठून आलास?” 
तेव्हा त्या सैतानाने उत्तर देऊन परमेश्वराला सांगितले की, ''पृथ्वीवर इकडे - तिकडे हिंडत-फिरत मी आलो 
आहे." ... तेव्हा परमेश्वराने सैतानाला विचारले, "तू माझा दास ईयोब (ऐयूब) याची पारख केली आहेस. 
काव ? पृथ्वीच्या पाठीवर त्याच्यासारखा कोणी नाही. तो सिद्ध पुरुष, प्रामाणिक असून तो ईश्वराला भितो व 
पापापासून दूर राहतो. त्याने अजूनही सचोटी सोडलेली नाही. असे असताना तू निष्कारण त्याचा नाश 
करण्यास मला चिथावलेस.'” ... तेव्हा मैतानाने उत्तर म्हणून परमेश्वराला सांगितले कीं, “कातडीसाठी 


खिश्चन पंथाची समीक्षा ड्ड्डे तेरावा समुल्लास 





| ! माणसाजवळ जे काही असते ते सारे तो आपल्या प्राणासाठी देईल. परंतु आता तू आपला हात पुढे 
कून त्याच्या हाडांना व मांसाला स्पर्श कर आणि पाहा. तो तुझ्या तोंडावर तुझा अव्हेर करील." ... वावर 
परमेश्वर सैतानाला म्हणाला, “पाहा ! तो तुझ्या हातात आहे. पण तू त्याचे प्राण वाचव.'* ... तेव्हा सैतान 
परमेश्वराच्या समोरून गेला; आणि त्याने ईयोबाला मोठमोठ्या फोडांनी (गळवांनी) तळापायापासून मस्तकापर्यंत 
हैराण केले. -'इयोब', अ.२, ओ.!-७. 

(समीक्षक) हे पाहा ख्िस्त्यांच्या ईश्वराचे सामर्थ्य ! सैतान त्याच्या समोर त्याच्या भक्तांना यातना देतो. 
पण तो परमेश्वर मैतानाचे पारिपत्य करीत नाही, आपल्या भक्तांना वाचवू शकत नाही, अथवा त्याच्या 
दूतांपैकी कोणी पैतानाशी सामना करू शकत नाही. एकट्या सैतानाने सर्वांना भयभीत करून सोडले आहे. 
शिवाय खरिस्त्यांचा ईश्रर सर्वजही नाही. तो सर्वज्ञ असता तर त्याने ईयोबाची पारख करायला सैतानाला का 


सांगितले असते ?॥६१॥ 
उपदेशांचे पुस्तक 

(६२) होय ! माझ्या अंत:करणाने बुद्धी (शहाणपण) व ज्ञान यांचा खूप अनुभव घेतला आहे. ... आणि 
मी शहाणपण व मूर्खपणा व वेडपटपणा म्हणजे काव हे जाणून घेण्याच्या कामी माझे मन लावले. मला असे 
आढळून आले की तीही मनाची गांजणूकच आहे. ... कारण अधिक बुद्धीत (शहाणपणात) अधिक यातना 
असतात आणि ज्याचे ज्ञान वाढे त्याचे दु:खही वाढते. -'उपदेश', अ.!, ओ. !६-!८. 

(समीक्षक) आता पाहा ! बुद्धी आणि ज्ञान हे दोन पर्यायवाची शब्द असून त्यांना हे लोक भिन्न मानतात. 
बुद्धी वाढली की शोक व दु:ख होते असे मानणे हे अविद्वानांचे काम आहे. विद्वान माणूस असे कसे लिहिल ? 
यावरून हे बायबल ईश्वराने तर नव्हेच, एखाद्या विद्रानानेही रचलेले नाही, हे सिद्ध होते. ॥६२॥] 

येथपर्यंत आम्ही जुन्या करारातील काही भागांविषयी थोडक्यात विवेचन केले; यानंतर मत्तवकृत 
शुभवर्तमान वगरे नव्या करारातील काही भागांविषयी थोडक्यात विवेचन करू. कारण क्लिस्ती लोक या नव्या 
कराराला प्रमाणभूत धर्मग्रंथ मानतात. त्याला ते 'नवा करार' असे म्हणतात. तेच त्याचे इञ्जील ठेवले आहे. 
त्यात काय लिहिले आहे ते पाहिले की त्याची पारख होईल, 


नवा करार अथवा पत्रित्रशास्त्र मत्तयकृत शुभवर्तमान 
कुमारी मातेपासून येशूचा जन्म 
(६३) येशू ख्रिस्ताचा जन्म या प्रकारे झाला. त्याची आई मरीया हिचे योसेफास वाग्दान झाल्यावर त्यांचा 
सहवास होण्यापूर्वी ती पवित्र आत्म्यापासून गरोदर झालेली अशी दिसण्यात आली. ... तो त्या गोष्टींच्या 
विचारात आहे तो पाहा, प्रभूच्या दुताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले, “योसेफा, दाविदाच्या पुत्रा, तू 
आपली बायको मरीया हिचा स्विकार कराववाला भिऊ नको, कारण तिच्या ठावी जो गर्भ आहे तो पवित्र 
आत्म्यापासून आहे.'” - मत्तय, अ.१, ओ. १८-२०. 





सत्यार्थप्रकाश डँ४ष महर्षि दयानंद सरस्वती 





(समीक्षक) या गोटी परत्यक्षादी प्रमाणे आणि सृ्टिकरम यांच्या विरुद्ध असल्यामुळे त 
मान्य करु शकणार नाही. या गोष्टींवर मूर्ख आणि जंगली माणसेच विश्वास ठेवतील. सभ्य विद्वान त्या कधीही 
मानणार नाहीत. तुम्हीच पाहा ! जो परमेश्वराचा निबम आहे तो कोण मोडू शकेल ? खुद्द परमेश्वरच आपल्या 
नियमाचा भंग करील तर त्याची आज्ञा कोणीही पाळणार नाही; आणि तो पस्मेश्चरही सर्वज्ञ व नि्रान्त राहणार 
नाही. मरीवाला ज्याप्रकारे गर्भ राहिला त्याप्रकारे कोणतीही कुमारिका गरोदर राहील त्या सगळ्या ईश्वरापासून 
गरोदर आहेत असे कोणालाही म्हणता येईल आणि त्या कुमारिका असे खोटेनाटेच सांगू लागतील की, 
*'परमेश्वराच्या दूताने स्वप्नात येऊन मला असे सांगितल की, हा गर्भ परमात्म्याकडून आहे.'' वस्तुत: ही 
आगदी अशक्य गोष्ट आहे. याचप्रमाणे सूर्यापासून कुंती गर्भवती झाली वगैरे ज्या गोष्टी पुराणात लिहिलेल्या 
आहेत त्याही सर्व असंभव आहेत. अशा गोष्टींना अज्ञानी निर्बुद्ध लोक मानतात आणि भ्रमजाळात पडतात, 
अशी गोष्ट झाली असेल की एखाद्या पुरुषाशी समागम झाल्याने मरीवा गरोदर राहिली असावी. मग तिने किंवा 
दुसऱ्या कोणीतरी तो गर्भ ईश्वराकडून असल्याची असंभव गोष्ट पसरविली असावी. ॥६३॥ 

(६४) तेव्हा पैतानाकडून येशुची परीक्षा व्हावी म्हणून आत्म्याने त्याला रानात नेले ... मग तो चाळीस 
दिवस व चाळीस रात्र उपाशी राहिल्यानंतर त्याला भूक लागली ... तेव्हा परीक्षक त्याच्याजवळ येऊन म्हणाला, 
“तूदेवाचा पुत्र असलास तर या दगडाच्या भाकरी व्हाव्या अशी आज्ञा कर.'' -मत्तव, अ.४, ओ.!-३. 

(समीक्षक) यावरून ख्रिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञ नाही, हे स्पष्ट सिद्ध होते. कारण तो सर्वज्ञ असता तर त्याने 
येशूची परीक्षा तैतानाकडून का करविली असती ? स्वत:ने जाणले असते. आजकाल एखाद्या ख्रिस्त्याला 
चाळीस रात्री व चाळीस दिवस उपाशी ठेवले तर तो जगू शकेल काय? यावरून हेही सिद्ध झाले की येशू हा 
ईश्चरचा पुत्रही नव्हता अथवा त्याच्याजवळ कसलीही किमया म्हणजे सिद्धीही नव्हती. तशी सिद्धी असती तर 
त्याने सैताना समक्ष दगडाच्या भाकरी बनवून का दाखविल्या नसत्या आणि तो स्वत: उपाशी कशाला राहिला 
असता ? खरे म्हणजे परमेश्वराने जे दगडधोंडे बनविले आहेत त्यांच्या भाकरी बनविणे कोणालाही शक्‍य नाही 
आणि ईक्चरही पूर्वी केलेले नियम बदलू शकत नाही. कारण तो सर्वज्ञ आहे आणि त्याची कामे चूकभूलविना 
आहेत. ॥६४॥ 

(६५) त्याने त्यांना म्हटले, “माझ्या मागून या. मी तुम्हाला माणसे पकडणारे (कोळी) बनवीन.'' मग 
ते ताबडतोब आपली जाळी तेथेच सोडून देऊन त्याच्या मागून चालले. -मत्तय, अ.४, ओ.!९, २०. 

(समीक्षक) जुन्या करारामध्ये ज्या दहा आज्ञा तौरेतग्रंथात सांगितलेल्या आहेत त्याप्रमाणे “आपल्या 
आईबापांचा मान ठेवा. म्हणजे तुम्हाला दीर्घायुष्य प्राप्त होईल.” परंतु येशूने आपल्या आईबापांची सेवा 
केली नाही आणि इतरांनाही आईबापाच्या सेवेपासून परावृत्त करून आपल्या जाळ्यात अडकविले. या 
पापामुळेच तो चिरंजीव झाला नाही असे दिसते. या घटनेवरून हेही लक्षात येते मासळीप्रमाणे माणसांना 
आपल्या जाळ्यात अडकविण्यासाठी आणि आपला हेतू साध्य करण्यासाठी त्याने आपला एक पंध सुरू 
केला. बुद्द येशूच असा आहे मग आजकालचे पाद्री लोक आपल्या जाळ्यात माणसाना अडकवीत असतील तर 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा श्ड्द तेगवा समुल्लास 











| 'काय आश्चर्य ? कारण ज्याप्रमाणे मोठमोठे व पुष्कळ मासे जाळ्यात पकडणाऱ्याची प्रतिष्ठा वाढते व 
त्याचा चरितार्थ उत्तम चालतो त्याचप्रमाणे जो अनेक लोकांना आपल्या पंथात ओढतो त्याची प्रतिष्ठा वाढते 
आणि याचा चरितार्थ उत्तम चालतो. म्हणूनच ज्यांनी वेदांचे व शास्रांचे पठण व श्रवण केलेले नाही अशा 
बिचार्‍या भोळ्याभाबड्या माणसांना हे ख्रिस्ती लोक आपल्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्या आईबापांपासून व 
कुटुंब वगरे पासून वेगळे करतात. म्हणून सर्व विद्वान आर्यांनी स्वत: त्यांच्या भ्रमजाळापासूर दूरराहून आपल्या 
इतर भोळ्या भाबड्या बांधवांना वाचविण्यात तत्पर राहवे. |६५॥ 

रोग्यांना बरे करणे 

(६६) नंतर येशू सभास्थानांत शिक्षण देत, राज्याची सुवार्ता गाजबीत आणि लोकातले र्व प्रकारचे रोग 
वसर्व प्रकारची दुखणी बरी करीत सर्व गल्लीभर फिरला... आणि त्याची कीर्ती सूरिया (सीरिया) देशभर 
पसरली; तेव्हा ज्यांस नाना प्रकारचे रोग व वेदना लागल्या होत्या, जे भूतास्त, फेफरेकरी व पक्षघाती होते अशा 
सर्वदुखणेकऱ्यांस त्याजकडे आणले आणि त्याने त्यांस बे केले. -मत्य, अ. ४, ओ. २३, २४ 

(समीक्षक) आजकाल मंत्र तंत्र, पुरश्चरण, आशीर्वाद, गंडा, ताईत, भस्म, चुटकी वगरे उपायांनी 
भुतेखेते पळून जातात आणि रोग बोर होतात हे खरे असेल तर बावबलाची गोष्ट खरी व्हावी याचे कारण 
भोळ्याभाबड्या लोकांना फसविण्यासाठी या गोष्टी आहेत. येशूने केलेले चमत्कार खरे होते असे जर, ते 
लोक मानत असतील तर येथील दे र्यांचे (भोप्यांचे) चमत्कार ते का खरे मानीत नाहीत ? कारण या दोन्ही 
गोष्टी एकसारख्याच आहेत. ॥६६॥ 

(६७) जे आत्म्याने 'दीन' ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे ... मी तुम्हांस खचित सांगतो, 
आकाश व पृथ्वी नाहीशी होईपर्यंत सर्व गोष्ट पूर्ण झाल्यावाचून नियमशास्त्राची एक मात्रा किंवा एक बिंदू 
नाहीसा होणार नाही ... वास्तव जो कोणी या अगदी लहान आज्ञांतील एकही रद्दकरील व. तदनुसार लोकांस 
शिकबील त्याला स्वर्गाच्या राज्यात अगदी लहान म्हणतील पण जो कोणी त्या पाळील व शिकवील त्याला 
स्वर्गाच्या राज्यात मोठा म्हणतील, -मप्तव, अ. ५, ओ. ३,१८९. 

(समीक्षक) जर स्वर्ग एक असेल तर राजाही एकच असला पाहिजे. त्यामुळे जितके दीनदुबळे आहेत ते 
सर्व स्वर्गात गेले तर स्वर्गातील राज्यावर अधिकार कोणाचा होईल ? म्हणजे ते आपसात भांडणतंटे करतील 
आणि सगळी राज्यव्यवस्था खिळखिळी होऊन जाईल आणि 'दीन' म्हणजे कंगाल लोक असे असेल तर ते 
बरोबर नाही, दीन म्हणजे निरभिमानी असा अर्थ घेतला तर तेही बरोबर नाही. कारण दीन आणि निरभिमान 
यांचा अर्थ एकच नाही. परंतु जो मनाने दीन असतो त्याला कधीच समाधान लाभत नाही. म्हणून तो अर्थही 
बरोबर नाही. जेव्हा आकाश व पृध्वीही निघून जातील ठेव्हा व्यवस्थाही नाहीशी होईल. अशी अनित्य व्यवस्था 
माणसांची असते. सर्वज्ञ ईश्रराची नसते. जो वा आज्ञांचे पालन करणार नाही तो स्वर्गामध्ये सर्वांत लहान 
समजला जाईल असे प्रलोभन ब भव दाखविले आहे. ॥६७॥ 





सत्यार्थ प्रकाश डॅड७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(६८) आमची रोजची भाकरी आज आम्हांस दे. ... पृध्वीवर आपणाकारता संपत्ती साठवू नका, 
> मत्तव, अ.६, ओ. ११, (९. 

(समीक्षक) यावरून असे दिसून येते की ज्या काळी येशुचा जन्म झाला होता त्या काळी माणसे जंगली 
बदी होती; आणि येशुही तसाच दारी होता. म्हणूनच तो रोजची भाकरी मिळावी यासाठी ईश्वराची प्रार्थना 
करतो आणि अनुवावांना शिकवितो. असे आहे तर ख्रिस्ती लोक धनाचा संचय का करतात ? येशुच्या आज्ञेचे 
उल्लंघन न करता आपली सारी संपत्ती दान करून त्यांनी दीन बनले पाहिजे. ॥६८॥ 

(६९) मला हे प्रभो, हे प्रभो असे म्हणतो तो स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणार नाही. -मत्तव, अ. ७, ओ. २१. 

(समीक्षक) आता तुम्हीच विचार करा. मोठेमोठे पाद्री, बिशप साहेब व ख्रिस्ती लोक येशुचे हे वचन सत्य 
समजत असतील तरते येशूला कधीही प्रभू म्हणजे ईश्वर म्हणणार नाहीत. ही गोष्ट त्यांनी मान्य केली नाही तर 
ते पापापासून केव्हाही वाचू शकणार नाहीत. ॥६९॥ 

(७०) त्या दिवशी मला अनेकजण म्हणतील, "प्रभुजी, प्रभुजी, आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला, 
तुझ्या नावाने भूते घालविली, व तुझ्या नावाने बहुत अद्‌भुत कृत्ये केली नाहीत काय ?" तेवहा मी त्यांना स्पष्ट 
सांगेन की, “माझी तुमची कधीच ओळख नव्हती. अहो, अधर्म करणाऱ्यांनो, मजपुून निघून जा.'' 

मत्तय, अ.७, ओ.१२,२३. 

(समीक्षक) पाहा ! जंगली माणसांची खात्री पटविण्यासाठी येशु आपण स्वर्गातील न्यावाधीश बनू पाहत. 
होता ही भोळ्या लोकांना प्रलोभन दाखविण्याची एक क्लृप्ती आहे. ॥७०॥ 

(७१) तेव्हा पाहा, एक कुष्ठरोगी येऊन त्याच्या पाया पडत म्हणाला, “प्रभुजी, तुझी इच्छा असली तर 
मला शुद्ध करावयास तू शक्तिमान आहेस." ... त्यावर त्याने हात पुढे करून त्याला स्पर्श केला व म्हटले, 
“माझी इच्छा आहे. शुद्ध हो.'' तेव्हाच त्याचे कुष्ठ जाऊन तो शुद्ध झाला, -मत्तव, अ.८, ओ.२,३. 

(समीक्षक) या सगळ्या गोष्टी भोळ्या भावड्या लोकांना फसविण्यासाठी आहेत. ज्ञान व सृष्टिक्रम 
यांच्याविरुद्धच्या गोष्टींना जर ख्विस्ती लोक खऱ्या मानतात तर पुराणांत व महाभारतातील गोष्टी खर्‍या मानाव्या 
लागतील. जसे शुक्राचार्य, धन्वन्तरी, कश्यप इत्यादींनी अनेक दैत्यांच्या मेलेल्या सैन्याला जिवंत केले होते. 
बृहस्पतीचा मुलगा कच याचे तुकडे-तुकडे करून ते हिंत्र प्राण्यांना व माशांना खाऊ घातले होते. तरीही 
शुक्राचार्यांनी कचाला जिवंत केले. मग कचाला मारून त्याचे मांस शुक्राचार्याला खाऊ घातले गेले तरीही 
शुक्राचायाने त्याला पोटात जिवंत करून बाहेर काढले. या प्रकरणात शुक्राचार्य स्वत: मेला पण कचाने त्याला 
जिवंत केले. कश्यप क्रषीने तक्षकाकडून भस्म केली गेलेली झाडे व माणसे पुन: जिवंत केली. धन्वन्तरीने 
लाखो प्रेते जिवंत केली. लाखो कुष्टरोगी वगैरे बे केले. लाखो आंधळ्यांना दृष्टी दिली आणि बहिन्यांना 
श्रवणशक्ती मिळवून दिली. या गोष्टी खोट्या असतील तर वेशुच्या चमत्काराच्या गोष्टी खोट्या का नाहीत? जे 
लोक इतरांच्या गोष्टी खोट्या आणि आपल्या खोट्या गोष्टी खऱ्या आहेत असे म्हणतात ते हटवादीच नव्हेत 
काव ? म्हणून ख्िस्त्यांच्या ह्या कथा हठघर्मी का नाहीत ?॥७!॥ 


खिश्चन पंथाची समीक्षा डड तेराबा समुल्लास 








(७२) मगतो पलीकडे गदोकरांच्या देशात गेल्यावर दोन भूतग्रस्त माणसे कबरीतून निघून येत असताना 
भेटली. ती इतकी उग्र होती की त्या वाटेने कोणाच्याने जाववत नसे. ... तेव्हा पाहा ? ती ओरडून 
म्हणाली, ''हे देवाच्या पुत्रा, आमचा वतुझा काव संबंध ? नेमलेल्या समयापूर्वी तू आम्हांस पीड द्यावयास येथे 
आला आहेस काय ?” ... तेथे त्यांजपासून दूर अंतरावर डुकरांचा मोठा कळप चरत होता. ... मग त्या भूतांनी 
त्याला विनंती केली की, "तू जर आम्हांला काढीत असलास तर आम्हांस त्या डुकरांच्या कळपात पाठव." 
:.: त्याने त्यांस म्हटले, ''जा !'' मग ती निघून इुकरात शिरली आणि पाहा ! तो सारा कळप कड्यावरून 
समुद्रात धडक धावत जाऊन पाण्यात बुडून मेला. -मत्तव, अ.८, ओ. २८-३२. 

(समीक्षक) आता तुम्ही थोडा विचार कराल तरया साळ्या गोष्टी खोट्या आहेत कारण मेलेला माणूस 
कबगीतून कधीही बाहेर येऊ शकत नाही. मेलेली माणसे कोणाच्या अंगात प्रवेश करीत नसतात अथवा 
कोणाशी बोलतही नसतात. असल्या गोष्टी अडाणी लोकांच्या आहेत; जे महाजंगली असतात तेच असल्या 
गोवर विश्वास ठेवतात, येशूने त्या डुकरांची हत्या करविली. त्या डुकरांच्या मालकाचे जे नुकसान झाले त्याचे 
पाप येशूला नक्कीच लागले असणार ! ख्विस्ती लोक येशू हा पापाबद्दल क्षमा करणारा व एवित्र कणारा 
मानतात. मग तो त्या भुतांनाच का पवित्र करू शकला नाही ? आणि डुकरांच्या मालकांना नुकसानभरपाई का 
दिली नाही ? आजकालचे सुशिक्षित ख्रिस्ती झज वा भाकडकथांवर विश्वास ठेवीत असतील काय ? जरठेबीत 
असतील तरते भ्रमजाळात पडले आहेत. ॥७२॥ 

(७३) मग पाहा, खाटेवर पडलेल्या कोण्या एका पक्षावाती माणसास त्याजकडे आणले. तेव्हा येशू 
त्यांचा विश्वास पाहून पक्षाधाती माणसाला म्हणाला, “मुला धौर धर. तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे. ... मी 
धार्मिकांस नव्हे तर पापी जनांस बोलवावयास आलो आहे.'' -मत्तव, अ.९, ओ.२,१३. 

(समीक्षक) वर सांगितल्याप्रमाणे ही गोष्टही तशीच असंभव आहे आणि पापाची क्षमा करण्याविषयी जे 
लिहिले आहे ते केवळ भोळ्या लोकांना प्रलोभन दाखवून फसविण्यासाठी आहे. ज्याप्रमाणे एकाने प्यालेल्या 
दारूची अवा भांगेची आणि खाळ्ेल्या अफूची नशा दुसऱ्याला चढत माही त्याचप्रमाणे, एकाने केलेले पाप 
दुसऱ्याला लागत नाही; तर जो पाप करतो तोच त्याची फळे भोगतो. हाच ईश्वराचा न्याय आहे. जर एकांने 
केलेले पापपुण्य दुसऱ्याला लागेल अथवा न्यायाधीशते स्वत:वर ओढवून घेईल किंवा ते करणाऱयांना ईश्वर 
यथायोग्य फळ न देईल तर तो अन्याय करणारा ठोल. पाहा ! धर्मच कल्याणकारक आहे. येशू किंवा दुसरा 
कोणी नाही. धर्मात्यांना तारण्यासाठी येशूची मुळीच आवश्यकता नाही आणि पाप्यांना त्याची. गरजसुद्धा 
नाही, कारण पाप कुणाचेही सुटू शकत नाही. ॥७३॥ 

मी शांततेसाठी आलो नाही 

(७४) तेव्हा त्याने आपल्या बारा शिष्यांस जवळ बोलावून त्यांनी अशुद्ध आत्म्यांस काढावे आणि सर्व 

प्रकारचे विकार व सर्व प्रकारची दुखणी बरी करावी असा अधिकार त्यांस दिला. ... कारण बोलणारे तुम्ही 





सत्याथप्रकश 7 ६ णणमक्क्मनकल्त्व्त महर्षि दयानंद सरस्वती 





नाही, तर तुमच्या पित्याचा आत्मा हाच तुम्हांमध्ये बोलणार आहे. ... मी पृथ्वीवर शांतता चालवाबयास आलो. 
असे समजू नका. मी शांतता चालवावयास नव्हे तरं तलवार चालवावयास आलो आहे. ... कारण मुलगा व 
बाप, मुलगी व आई, सून व सासू यांत विरोध पाडण्यास मी आलो आहे. ... आणि मनुष्याच्या घरचेच लोक 
त्यांचे वैरी होतील, -मत्रय,अः१०, ओ.१,२० ३४-३६. 

(समीक्षक) ज्याने ३० रुपयांच्या लोभाने येशूला पकडून दिले आणि ज्यांनी बदलून ऐन वेळी पळ 
काढला तेच वेशुचे बारा प्रिय शिष्य होत. भुते अंगात संचारणे अथवा ती काढून टाकणे, औषध किंवा 
पथ्यपाणी यांच्या मदतीशिवाय रोग बरे करणे या गोष्टी ज्ञानाच्या व सृष्टिक्रमाच्या विरुद्ध असंभव आहेत. म्हणून 
असल्या गोष्टींवर श्रद्धा ठेवणे हे अज्ञानी लोकांचे काम आहे. जर जीव बोलणारे नसून ईश्वरच बोलणारा असेल. 
तरजीव काव काम करतात ? तसेच सत्य वा असत्य भाषणाचे फळ म्हणून मिळणारे सुख अथवा दु:ख ईश्वरच 
भोगत असेल तर तीही एक खोटी गोष्ट आहे. येशू या जगात फूट पाण्यास व भांडणे लावण्यासाठी आला. 
होता. तोच आजकाल कलह लोकांमध्ये चालू आहे. फूट पाडणे ही किती वाईट गोष्ट आहे ! कारण त्यामुळे 
माणसांना सर्वा दु:खच होते. ख्रिस्ती लोकांनी हाच कलहाचा गुरुमंत्र समजला असावा. कारण लोकांमध्ये 
फाटाफूट असणे ह गोष्ट चांगली आहे असे येशुच समजत होता. मग ख्विस्ती लोक तसे का समजणार नाहीत ? 
घरच्या लोकांना धरच्या लोकांचे शत्रू बनविणे हे वेशूचेच काम असणार. ते श्रेष्ठ पुरुषाचे काम असू 
शकत नाही, ॥७४॥ 

(७५) येशुने त्यांस विचारले, ''तुम्हांजवळ किती भाकरी आहेत ?" ते म्हणाले, ''सात, व काही. 
मासळ्या,'' .... मग त्याने लोकसमुदायांस जमिनीवर बसावयास सांगितले, ... नंतर त्याने त्या सात भाकरी व 
मासळ्या घेऊन उपकासस्तुती केली, त्या मोडून शिष्यांस दिल्या आणि शिष्यांनी लोकसमुदावाला दिल्या. ... 
मग ते सर्व जेवून तृप्त झाले आणि त्यांनी उरलेल्या तुकड्यांच्या सात टोपल्या भरून घेतल्या. ... जेवणाऱयांमध्ये 
चार हजार पुरुष होते. शिवाय स्रिया व मुले निराळीच होती. .... -पत्तव, अ. १५, ओ.३४-३८. 

(समीक्षक) आता पाहा ! आजकालचे दाभिक मिद्ध ब जादुगार यांच्य हातचलाखीच्या गोष्टींसारखीच ह. 
लबाडीची गोष्ट नाही काय ? त्या भाकरींमध्ये इतर भाकरी कोठून आल्या ? येशुजवळ अशा सिद्धी होत्या तर 
स्वत:ला भूक लागल्यावर उंबराची फळे खाण्यासाठी तो का भटकत असे ? त्याने स्वत:साठी माती, पाणी व 
दाड यांच्यापासून मोहनभोग, भाकरी वगैरे का बनविल्या नाहीत 2 वा सगळ्या गोष्टी पोरकटपणाच्या आहेत. 
जसे लबाड साधू, बैरागी असल्या लबाड गोष्टी करून भोळ्याभाबड्या लोकांना फसवितात तसेच 
हेही आहेत. ॥७५॥ 

(७६) आणि त्या समयी तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणे फळ देईल. -मत्तव, अ. १६. ओ.२७. 

(समीक्षक) जर कर्मानुसारच माणसाला फळ मिळणार असेल तर ख्विस्तावर विश्रास ठेवणाऱ्यांना त्यांच्या 
पापाची क्षमा मिळते असा उपदेश करणे व्यर्थ आहे आणि कर्मानुसार फळ मिळते हे खरे असेल तर हा उपदेश 
खोटा ठरतो. जर कोणी असे म्हणेल की क्षमा करण्यास योग्य असणाऱ्यांना क्षमा केली जाते आणि क्षमा 


खिश्चन पंथाची समीक्षा ४५० तेरावा समुल्लास 











डं योग्य नसणाऱ्यांना क्षमा केल्म जात नाही तर तेही बरोबर नाही. कारण सर्व कर्मांची फळे यधावोग्यपणे 
दिल्यानेच न्याव व पूर्ण दया होते. ॥७६॥ क 
येशूचे ब्रिज्ञान विरोधी वचन 

(७७) हे अविश्वासी बकुटिल पिढीच्या लोकांनो, मी कोठवर तुम्हांबरोबर राहू ? कोठवर तुमचे सोसू? 
... कारण मी तुम्हांस खचित सांगतो की जर तुम्हांमध्ये मोहरीच्या दाण्याएवढा जरी विश्वास असेल तर या 
डोंगराला येथून तिकडे सरक असे तुम्ही म्हटल्यास तो सरकेल. तुम्हांला काहीच असाध्य असणार नाही. '" 

-मत्तय, अ. (७, ओ.१७, २०. 
(समीक्षक) ख्रिस्ती लोक असा उपदेश करीत फिरत असतात की, ''आमच्या मतात या, क्षमा मिळवा 
आणिमुक्ती प्राप्त करा.'' पण ते सारे खोटे आहे. कारण येशुमध्ये पापाचे निवारण करण्याचे, श्रद्धा बसविण्याचे 
व पवित्र करण्याचे सामर्थ्य असते तर त्याने आपल्या शिष्यांच्या आल्म्यांना निष्पाप, श्रद्धावान व पवित्र का केले 
नाही ? जे लोक वेशुच्या सहवासात राहून त्याच्याबरोबर फिरत असत त्यांनाच तो शुद्ध विश्वासू आणि पापमुक्त 
करू शकला नाही तर तो मेल्यानंतर आता-तो कोठे आहे कोण जाणे ! कोणालाही पवित्र बनवू शकणार नाही, 
येशूच्या चेल्यांमध्ये मोहरी एवढीही श्रद्धा नव्हती आणि त्यांनीच हे बायबल तयार केले आहे. म्हणून ते 
प्रमाणभूत असू शकत नाही. कारण जे अविश्वासू , अपवित्रात्मा, अधर्मी असतात अशा माणसांच्या लिखाणावर 
विश्वास ठेवणे हे कल्याणाची इच्छा बाळगणाऱ्या माणसाचे काम नव्हे. यावरून हेही सिद्ध होते की येशूचे हे 
वचन खरे असेल तर एकाही ख्रिस्ती माणसामध्ये एका मोहरीच्या दाण्या एवढाही विश्वास म्हणजे श्रद्धा नाही, जर 
कोणी असे म्हणत असेल की आमच्यामध्ये पूर्ण किंवा धोडी श्रद्धा आहे तर त्याला म्हणावे, ''हा जो डोंगर 
वाटेत आला आहे तो जरा पलीकडे सरकवा.'' जर त्याच्या प्रवत्नाने तो डोंगर सरकला तर त्याच्यामध्ये पूर्ण 
श्रद्धा नाही मोहरीच्या एका दाण्याएवढी श्रद्धा अवशय आहे. परंतु जर त्याला तो डोंगर सरकविता आला नाही 
तर ख्रिस्ती लोकांमध्ये विश्वास, श्रद्धा म्हणजेच धर्म वांचा लवलेशही नाही असे खुशाल समजावे, जर कोणी 
असे म्हणेल की येथे अभिमान वगैरे दोषांसाठी डोंगर हा शब्द वापरलेला आहे, तर तेही बरोबर नाही. कारण 
जर असे असेल तर प्रेते, आंधळे, महारोगी, भूतगास्त यांना येशुने जिवंत व बरे केल्याच्या बायबलात ज्या गोष्टी 
आहेत त्याठिकाणी आळशी, अज्ञानी, विषयासक्त व भ्रांतचित्त लोकांना उपदेश करून ख्रिस्ताने सचेत (सावध) 
व कुशल बनविले असा अर्थ लावता येईल. परंतु असा अर्थ लावणेही बरोबर होणार नाही. कारण मग तो 
आपल्या शिष्यांनाच सावध व हुशार का बनवू शकला नाही ? म्हणून अशा असंभव गोष्टी सांगणे ही गोष्ट येशुचे 
अज्ञानच दर्शविते. येशूजवळ विद्या किंवा ज्ञान असते तर त्याने जंगली लोकांसारख्या मूर्खपणाच्या गोष्टी 
कशाला उच्चारल्या असत्या ? तथापि 'वत्र देशे द्रमो नास्ति ततरेरण्डो पि दरुमायते' किंवा 'निरस्तपादपे देशे 
एंडो5पि द्रमायते' म्हणजे ज्या देशात एकही मोठा वृक्ष नसतो तेथे एंडाचे झाड हाच सर्वात मोठा व उत्तम वृक्ष 
समजला जातो, या न्यायाने महाजंगली लोकांच्या देशात येशूलाही श्रेष्ठत्व प्रा होणे स्वाभाविक होते. परंतु 
आजकाल येशूची काय गणती होऊ शकते ? येशू कोणाच्या खिजगणतीत असणार ? ॥७७॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४५? महर्षि दयानंद सरस्वती 


















(७८) मी तुम्हांस खचित सांगतो, व 
स्वरांच्या राज्यात तुमचा प्रवेश होणारच नाही.'' -मत्तव, अ. १८, ओ.३. 

(समीक्षक) आपल्याच इच्छेने मन वळविणे हे स्वगंपराप्तीला आणि ज वळविणे नरकप्राप्तीला कारणीभूत. 
होत असेल तर कोणीही कोणाचे पापपुण्य कधी घेऊ शकत नाही, असे सिद्ध होते आणि बालकांसारखे 
होण्याचा जो उल्लेख आला आहे त्यावरून असे लक्षात येते की येशूच्या गोष्टी ज्ञान आणि सृष्टिक्रम यांच्या 
विरोधी होत्या आणि त्याच्या मनात असाही विचार होता की लोकांनी माझे म्हणणे लहान मुलांप्रमाणे डोळे 
मिटून मान्य करावे, काहीही प्रश्न विचारू नयेत. पुष्कळसे ख्रिस्ती लोक बाळबुद्धीचे असल्यासारखेच वागतात. 
नाहीतर अशा तर्कविसंगत, ज्ञानविरोधी गोटी त्यांनी का मानल्या असत्या ? तसेच हेही सिद्ध झाले की येशू 
स्वत: विद्याविहीन व बालिश नसता तर इतरांना बालवतं बनण्याचा उपदेश त्याने का केला असता ? याचे. 
कारण एवढेच की जो जसा असतो तो इतरांनाही आपल्यासारखेच बनवू इच्छितो. |७८॥ 

(७९) तेव्हा येशूने आपल्या शिष्यांस म्हटले, मी तुम्हांस खचित सांगतो की स्वर्गाच्या राज्यात 
धनवानाचा प्रवेश होणे कठिण आहे. ... मी आणखी तुम्हास सांगतो की देवाच्या शंज्यात धनवानाचा प्रवेश 
होणे यापेक्षा उंटाला मुईच्या नेढ्यातून जाणे सोपे आहे.' -म्त,, अ. १९, ओ. २३-२४. 

(समीक्षक) यावरून हे सिद्ध होते की येशू दरिदी होता. श्रीमंत लोक त्याला मान देत नसणार. 
त्याने हे लिहिले असावे. परंतु त्याचे हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण श्रीमंत व गरीब लोकांमध्ये बरे- 
असतात. जो कोणी चांगले काम करील त्याला चांगले फळ व वाईट काम करील त्याला वाईट फळ मिळते. 
त्यावरून हेही सिद्ध होते की येशू ईश्वरी राज्य एखाद्या विशिष्ट प्रदेशापुरते मर्यादित मानत होतो सर्वत्र नव्हे. असे 
असल्यामुळे तो खरा ईश्वरच नव्हे. कारण जो ईश्वर आहे त्याचे राज्य सर्वत्र आहे. शिवाव त्या स्वर्गाच्या राज्यात 
कोण प्रवेश करील अथवा करणार नाही असे म्हणणे हे अज्ञानजनक आहे. याप्रमाणे हेही आले की जेवढे खिस्ती. 
लोक धनाढ्य आहेत ते सारे नरकातच जातील काव ? आणि सगळे दारी लोक स्वर्गात जातील काव ? येशु 
ख्रिस्ताने धोडा विचार केला असता की श्रीमंतांजवळ जेवढी साधनसामग्री असते तेवढी गरिबांजवळ नसते. 
आणि धनाढ्य लोक आपल्या संपत्तीचा विनियोग विवेकपूर्वक धर्मसंमत कामांसाठी करतील तर त्यांना उत्तम 
ती प्राप्त होऊ शकेल आणि गरिबांजवळ साधनसंपत्ती नसल्यामुळे ते दुर्दशेते खितपत पडतील. ॥७९॥ 

८०) येशुने त्यांस म्हटले की, “मी तुम्हांस खचित सांगतो की पुनरुत्यत्तीत मानवाचा पुत्र आपल्या 
गौरवांच्या राजसिंहासनावर बसेल तेव्हा माझ्या मागून आलेले तुम्हीही बारा राजसिंहासनावर बसून इसराईलच्या 
बारा वंशांचा न्यायनिवाडा कराल. ... आणि ज्या कोणी घर, भाळ, बहिणी, बाप, आई, मुले किंवा शेते. 
माझ्या नावाकरिता सोडली आहेत त्याला शंभरपट मिळून सार्वकालिक (अनंत) जीवन हे वतन मिळेल.” 

*अत्तव, अ.१९, ओ.२८-२९. 

(समीक्षक) आता मात्र येशूच्या मनातले विंग बाहेर पडले. आपण मेल्यानंतरही लोकांनी आपल्या 

जाळ्यातून निसटून जाऊ नये. ३० रुपयांच्या लोभापायी ज्याने आपल्या गुरूला म्हणजे येशूला पकडून दिले 


खिश्चन पंथाची समीक्षा श्र तेरावा समुल्लास 








क ठार मारविले तो नराधमही त्याच्या बारा शिष्यांमध्ये होता. इतरांबरोबर तोही येशूंच्या सिंहासनाजवळ 
असणाऱ्या सिंहासनावर बसणार आणि इसराईलच्या वंशाचा पक्षपाताने न्यावनिवाडा करणार, खढेच नव्हे तरे 
त्यांचे सर्व गुन्हे माफ करणार आणि इतर वंशांचाही न्यायनिवाडा करणार! यावरून असे अनुमान निघते की 
ख्षिस्तो लोक न्यायनिवाडा करताना ्िस्त्यांच्या बाबतीत पक्षपात करतात. एखांद्या गोऱ्या इसमाने काळ्या 
माणसाला ठार मारले असले तरी बहुधा पक्षपात करून त्याला निरपराधी ठरवितात व सोडून देतात. तसांच 
येशूच्या स्वर्गाचा ऱ्यावही असाच असणार. अंतिम निवाड्याच्या एकाच दिवशी सर्वांचा न्यायनिवाडा करण्याच्या 
यापद्धतीत एक मोठा दोष आहे. तो असा की एक माणूस सृष्टिच्या प्रारंभीच मेला; आणि दुसरा न्यायदानाच्या 
आदल्या रात्री मेला. आता जो आधी मेला असेल त्याला सृष्टिच्या मुरुवातीपासून अंतिम प्रलयापर्यंत आपला 
न्यावनिवाहा केव्हा होणार याची वाट पहत बसावे लागणार आणि दुसऱ्याला झटपट यांय मिळणार. हा केवढा 
मोठा अन्याय आहे ! शिवाव जो नरकात जाईल तो अनंत काळापर्यंत मरकातच राहणार आणि जो स्वर्गात 
जाईलं तो सदैव स्वर्गमुखाचा उपभोग धेत राहणार. हाही मोठा अन्याव आहे. कारण अंतं असणारी साधने व 
कर्मेयांच्या फळांनाही अंत असला पाहिजे. शिवाय दोन जीवांची पापे अथवा पुण्ये कधीच सारखी नसतात. 
त्यामुळे तारतम्यानुसार कमी -जास्त सुख-दु:खे असणारे अनेक स्वर्ग व नरक असतील तरच सुखं-ु:छे भोगता 
येतील. परंतु तशा प्रकारची व्यवस्था द्िसत्यांच्या मतग्रंथात कोठेचं दिसत नाही. म्हणून बायबल हे इश्वरकृत 
ठरू शकते नाही अथवा येशूही इश्रराचा मुलगा होता असे म्हणता येतं नाही. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला शंभर 
आईबाप अंसू शकत नाहीत. तसे समजणे मोठा अनर्थ आहे. कारण एका व्यक्तीची एकच आई वं एकच बाप 
असतो. पण बायबलात म्हटले आहे की, "ज्या कोणी आई, बाप, मुले... सोडली आहेत त्याला ती शंभरपट 
मिळतील.'” कुरानात अनुमान आहे की मुसलमानांनी स्वर्गात ७२ स्त्रिया मिळतील असे लिहिले आहे. 
त्याप्रमाणेच हा विचार आहे. ॥८०॥ 

(८१) मगसकाळी तो परत नगरास येत असता त्याला भूक लागली. ... आणि वाटेवर अंजिरांचे एक 
झाड पाहून तो त्यांकडे गेला. पण पानांवाचून त्यांवर त्याला काही मिळाले नाही. मग त्याने त्याला म्हटले, 
“यापुढे तुला फळ कधी न येवो.'' आणि ते अंजिराचे झाड लागलीच वाळून गेले. 

(समीक्षक) सर्व पाद्री आणि खिस्ती लोक असे सांगतात की येशू अंत्यंत शांत, क्षमाशील आणि 
क्रोधादी दोषांपासून मुक्‍त होता. परंतु वा घटनेवरून तो अत्यंत रागीट होता व त्याला क्रतूंविषयीचे ज्ञान नव्हते. 
तो जंगली स्वभावाच्या माणसासारखा वागत होता. वस्तुतः वृक्ष हा जड परंतु मोसम नसल्यामुळे त्याच्यावर फळे 
नव्हती. यात त्याचा कांय अपराध होता ? पण येशूने त्याला शांप दिला व तो वाळून गेला. कदाचित ते झाड 
त्याच्या शापाने वाळले नसणार. त्याच्यावर काहीतरी औषध टाकल्यामुळे ते वाळून गेले असेल तर॑ त्यात 
आश्चर्यनाही. ॥८१॥ 

(८२) त्या दिवसांतील संकटांमागून लागलीच सूर्य अंधकारमय होईल, चंद्र प्रकाश देणार नाही, तारे 
आकाशातून पतन पावतील आणि आकाशाची दळे डळमळतील. -मत्तव,अ.२४, ओ.२९. 


सत्यार्थप्रकाश ड्ष३ महर्षि दयानंद सरस्वती 











(समीक्षक) वाहवा येशुबुवा ! तारे पतन : न गोष्ट तुम्ही कोणत्या विद्येच्या आधाराने जाणली ? 
आणि ती डळमळणारी आकाशाची सैन्ये कोणती आहेत ? येशू थोडीशी जरी विद्या शिकला असता ती त्याने 
जाणले असते की सगळे तारे हे आपल्या पृथ्वीसास्खेच भूगोल (ग्रहगोल) आहेत आणि ते पडत नसतात, 
यावून येशू हा सुताराच्या कुळात जन्माला आला होता हे लक्षात येते. नेहमी लाकडे कापणे, तासणे, जोडणे 
हीच कामे तो करीत असणार. परंतु आपणही या जंगली देशात पैगंबर बनूशकू अशी कल्पना त्याला सुचली. 
आणि तो उपदेश करू लागला. त्याच्या मुखातून अनेक चांगल्या गोष्टी बाहेर पडल्या. पण पुष्कळशा गोष्टी 
बाईटही होत्या. तेथील लोक जंगली होते, त्यांनी त्यांचे मानले. आजकाल युरोपातील देश जसे सुधारलेले 
आहेत तसे ते जुन्याकाळी असते तर येशूची बुवाबाजी मुळीच चालली नसती. आता वस्तुस्थितीचे थोडेफार 
ज्ञान युरोपीय लोकांना झाले असले तरी व्यावहारिक डावपेच व हटवादीपणा यांमुळे हा पोकळ मत ते सोडत 
नाहीत आणि सर्वस्वी सत्य वेदमार्गाचा स्वीकार करीत नाहीत. हीच काब ती त्यांच्यात उणीव आहे. ॥८२॥ 

(८३) आकाशव पृथ्वी नष्ट होतील परंतु माझी वचने कधीच नष्ट होणार नाहीत. -अत्तव, अ.२४, ओ.५. 

(समीक्षक) हे बोलणेही अज्ञानदर्शक व मूर्खतापूर्ण आहे. आकाश नष्ट कसे होणार ? आकाश अत्यंत 
सूक्ष्म असल्यामुळे ते डोळ्यांना दिसतच नाही, मग त्याचे हलणे कोण पाहू शकतो ? शिवाय आपल्याच तोंडाने 
आपली बढाई मारणे हे भल्या माणसांचे काम नव्हे. ॥८३॥ 

(८४) मग डाबीकडल्यांसही तो म्हणेल, ''अहो शाप्रस्तहो, सैतान व त्याचे दूत यांच्यासाठी जो 
सार्वकालिक (कायमचा) अमी तयार केला आहे त्यातमाझ्या पुढून निघून जा.'' -मत्तव, अ. २५, ओ.४!, 

(समीक्षक) जे आपले शिष्य आहेत त्यांना स्वर्ग देणे आणि इतरांना अनंत अलीत टाकणे हा केवढा 
मोठा पक्षपात आहे बरे ! पातु आकाशच उरणार नाही असे एकदा म्हटल्यानंतर जळणारी आग, नरक, स्वर्ग या 
गोष्टी कोठे राहणार ? ईश्चराने सैतानाला व त्याच्या दूतांना निर्माण केले नसते तर त्याला नरकाची एवढी तयारी 
कशाला करावी लागली असती ? आणि एक अगदी सामान्य सैतान ज्या ईश्वराला भ्याला नाही तो ईश्वर तरी 
कसला ? कारण सैतान हा ईश्वराचाच दूत असूनही त्याने बंड केले. त्याच वेळी त्याला पकडून तुरुंगात टाकणे 
अथवा मारून टाकणे ईश्वराला जमले नाही. मग त्याचे ईश्वर कोठे राहिले ? सैतानाने येशूलाही चाळीस दिवस 
दुःख दिले, पण येशू त्याचे काही वाकडे करू शकला नाही. म्हणजे त्याचे ईश्वराचा पुत्र असणे व्यर्धच ठरले. 
यावरून येशू हा ईश्वराचा पुत्र आणि बायबलातील ईश्वर हा ईश्वर असु शकत नाही. ।८४॥ 

(८५) तेव्हा यहूदा इस्कर्योत नावाच्या बारा शिष्यांतील एकाने मुख्य याजकांकडे जाऊन म्हटले, "मी 
त्याला धरून तुमच्या स्वाधीन केले तर मला काव द्याल ?” त्यांनी त्याला तीस रुपवे द्यावयाचे ठरवले. 

-मद्य, अ. २६, ओ. १४-१५. 

(समीक्षक) आता पाहा. येशूची सगळी करामत आणि ईश्वरत्व यांचे रहस्य येथे उघडे पडले. कारण 
त्याचा जो मुख्य शिष्य होता तो यहुदीही येशूच्या प्रत्यक्ष सहवासाने पवित्रात्मा बनला नाही. मग तो येशू 
मेल्यानंतर इतरांना पवित्रात्मा कसा बनवू शकणार ? त्याच्यावर श्रद्धा ठेवून त्याच्या भरवशावर राहणारे लोक 





खिश्चन पंथाची समीक्षा ड्ष्डॅ तेरावा समुल्लास 


प कारण ज्याने आपल्या प्रत्यक्ष महवासात राहिलेल्या शिष्याचे काहीही कल्याण 
केले नाहीं तो स्वत: मेल्यावर कोणाचे काव कल्याण करू शकणार ? ॥८५॥ 

गुरूचे(येशुचे) रक्त-मांसभक्षण 
(८६) मग ते भोजन करीत असता येशूने भाकर घेऊन व आशीर्वाद देऊन ती मोडली आणि शिष्यांस 


देऊन म्हटले, “घ्या. खा. हे माझे शरीर आहे." ... आणि त्याने प्याला घेतला व उपकारस्तुती करून तो 
त्यांस दिला ब म्हटले, तुम्ही सर्व यातील प्या. ... हे माझे (नव्या) कराराचे रक्त आहे. हे पापांची क्षमा 
होण्यासाठी बहुतांकरिता ओतले जात आहे.” -मत्त्व,अ.१६.ओ. २६-२८. 

(समीक्षक) कोणताही सभ्य माणूस अशी गोष्ट करील काव ? अविद्वान, जंगली माणसाखेरीज इतर 
कोणीही आपले मांस हे आपल्या शिष्यांचे अन्न आ हे आणि आपले रक्त हे त्यांचे पेव आहे असे म्हणणार 
आणियाच प्रकारला आजकाल ख्रिस्ती लोक 'प्रभु भोजन' म्हणतात. म्हणजे खाद्यपेयांमध्ये येशुच मांस वरक्त 
आहे अशी भावना बाळगून खातात-पितात. ही किती वाईट गोष्ट आहे. ज्यांनी आपल्या गुरूषे मांस व रक्तही 
खाण्यापिण्याच्या भावनेतून वगळले नाही ते इतरांना कसे सोडतील ? ॥८६॥ 

(८७) मग त्याने पेत्र व जब्दीचे दोघे पुत्र यांस बरोबर घेतले आणि तो खिन्न व अतिकष्टी होऊ लागला. 
.. तेव्हा त्याने त्यास म्हटले, "माझा जीव मरणप्राय, अति खिन्न झाला आहे. तुम्ही येथे राहा व माझ्याबरोबर 
जागृत असा.'' ... मग तो थोडासा पुढे जाऊन पालथा पडला आणि त्याने अशी प्रार्थना केली : "हे माझ्या 
बापा, होईले तर हा प्याला मजवरून टळून जावो. तथापि माझ्या इच्छेप्रमाणे नको, तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे 
होवो.'' -मत्तव,अ.२६, ओ. ३७-३९. 

(समीक्षक) पाहा ! येशू हा केवळ एक सामान्य माणूस नसता, ईश्वराचा पुत्र, त्रिकालदर्शी व विद्वान असता 
तर त्याने अशी मर्कटचेष्टा केली नसती. यावरून हे स्पष्ट दिसून येते की येशू हा ईश्वराचा मुलगा असून तो 
त्रिकालज्ञ होता व पापाची क्षमा करणारा आहे असे येशुने अथवा त्याच्या चेल्यांनी खोटेनाटेच पसरविले आहे. 
यावरून येशू हा केवळ एक सामान्य, साधा, अगदीच अडाणी होता; तो विद्वान योगी किंवा सिद्ध 
नव्हता. ॥८७॥ 

(८८) तो बोलत आहे इतक्यात, पाहा, बारांतील एक जो यहूदा तो आला आणि त्याजबरोबर मुख्य 
याजक व लोकांचे वडील वांजकडला मोठा समुदाय तलवारी व सोटे धेऊन आला. त्याला धरून देणाऱ्याने 
त्यांस अशी खुण सांगून ठेवली होती की, “मी ज्याचे चुंबन घेईल तोच तो आहे, त्याला धरा.'' मग त्याने 
लागलीच येशूजवळ येऊन “गुरुजी, सलाम ' असे म्हणून त्याची पुष्कळ चुंबने घेतली. तेव्हा त्यांनी जवळ 
येळन येशूला धरून अटक केली. इतक्यात सर्व शिष्य त्याला सोडून पळून गेले. शेवटी दोघे जण येऊन म्हणाले 
की, “देवाचे मंदिर मोडावयास व तीन दिवसांत बांधाबयास मी समर्थ आहे असे ह्याने म्हटले. ' तेव्हा प्रमुख 
याजक उठून त्याला म्हणाला, “तू काहीच उत्तर देत नाहीस काव ? हे तुझ्याविरुद्ध कशी साक्ष देतात ?'' तरी 


सत्यार्थ प्रकाश ड५५ महर्षि दयानंद सरस्वती 





| येशू उगाच राहिला. वावरून प्रमुख वाजकाने त्याला म्हटले, "मी तुला जिवंत देवाची शपध धालून 
विचारतो की, “देवाचा पुत्र ख्रिस्त तो तू आहेस की नाहीस हे आम्हांस सांग.'' येशू त्याला म्हणाला, ''तू 
म्हटलेस तसेच. आणखी मी तुम्हांस सांगतो, यापुढे तुम्ही मनुष्याच्या पुत्राला सर्व समर्थांच्या उजवीकडे बसलेले 
व आकाशाच्या मेघांवर आरूढ होऊन येताना पाहाल." तेव्हा प्रमुख वाजकाने आपली वल्ले फाडून म्हटले, 
*“याने दुर्भाषण केले आहे. आम्हास आणखी साक्षीदार कशाला पाहिजे ? पाहा ? आता तुम्ही हे दुर्भाषण 
ऐकले आहे. तुम्हांस कसे वाटते ?" त्यांनी उत्तर दिले की, “हा मरणदंडास पात्र आहे.'' तेव्हा ते त्याच्या 
तोंडावर थुंकले व त्यांनी त्याला बुक्क्या मारल्या; आणि कोणी त्याला थापडा मारून म्हटले, “ओ ख्रिस्ता, 
आम्हांला अंतर्ज्ञानाने सांग, तुला कोणी मारेल ? इकडे पेत्र वाड्यात बाहेर बसला होता. तेव्हा एक दासी 
त्याजकडे येऊन म्हणाली, ''तूही गालीलकर येशुबरोबर हातास." तो सर्वांच्या समोर नाकारून बोलला, “तू 
काव म्हणतेस ते मला ठाऊक नाही.” मग तो बाहेर देवडीवर गेल्यावर दुसरीने त्याला पाहून तेथल्या लोकांस 
म्हटले, “हाही नासोरी येशूबरोबर होता.'' पुन: तो शपथ वाहून नाकारून बोलला, मी त्या मनुष्याला 
ओळखत नाही." तेव्हा तो शापोच्चारण करून व शपथा वाहून म्हणू लागला, "मी त्या मनुष्याला ओळखत 
नाही.'' -मत्तव, अ.१६, ओ,४५-५०,५६, ६१-७२, ७४. 

(समीक्षक) आता तुम्हीच विचार करा. आपल्या अनुवायांमध्ये दृ विश्वास निर्माण करण्याचे सामर्थ्य 
किंवा प्रभाव येशु ख्विस्तामध्ये नव्हता. तसा विश्वास त्यांच्यामध्ये असता तर त्यांनी आपल्या प्राणांचीही पर्वा न 
करता लोभाच्या आहारी जाऊन आपल्या गुरूला पकडून दिले नसते, त्याला नाकारले नसते, खोटे बोलले 
जसते व त्यांनी खोटी शपथ घेतली नसती. तसेच तौरेतमध्ये सांगितल्याप्रमाणे येशू ख्रिस्ताच्या अंगी चमत्कार 
करून दाखविण्याचे सामर्थ्य नव्हते, त्यात लिहिले आहे की लुकाच्या घरी त्याच्या पाहुण्यांना मारण्याकरिता 
अनेक लोक आले होते. तेथे ईश्वराचे दोन दूत होते. त्यांनी त्या लोकांना आंधळे करून टाकले. तशी ही गोष्टही 
असंभव आहे. तथापि वेशूमध्ये एवढे देखील सामर्थ्य नव्हते. तरीही आजकाल क्विस्ती लोकांनी येशुच्या 
नावावर अवाच्या सवा चमत्कारांच्या कितीतरी भाकडकथा रचून सगळीकडे पसरविल्या आहेत. असे हालहाल 
होऊन मरण्यापेक्षा येशूने लढा दिला असता, समाधी घेतली असती अथवा दुसऱ्या एखाद्या पद्धतीने प्राणत्याग 
केला असता तरते चांगले झाले असते. परंतु येशूजवळ विद्या नसल्यामुळे अशी बुद्धी त्याला कशी सुचणार ? 
तोच येशु असेही म्हणतो:- 

(८९) तुला असे वाटते काय की मला माझ्या पित्याजवळ मागता येत नाही आणि आता तो मला 
देवदूतांच्या बारा मैन्यांपेक्षा अधिक पाठवून देणार नाही ? -मत्तय, अ. २६ओ. ५३ 
(समीक्षक) येशू खिस्त धमक्याही देतो, आपल्या बापासंबंधी बढाया करीत जातो, पण काहीही करू 
शकत नाही. ही केवढी आश्‍चर्याची गोष्ट आहे पाहा ! जेव्हा महायाजकाने त्याला विचारले की, "हे लोक 
तुझ्याविरुद्ध साक्ष देत आहेत, त्याचे उत्तर दे. तेव्हा येशु चूप राहिला. येशुने हे चांगले केले नाही. जे काही खरे 
होते ते त्याने अवश्य सांगितले असते तर बरे झाले असते. त्याने आपल्या मोठेपणाच्या वल्गना करणे उचित 


ख्रिएचन पंथाची समीक्षा ४५६ तेरावा समुल्लास 











प आणिज्यांनी येशूवर खोटा आरोप करून त्याला ठार मारले त्यांचे ते कृत्यही उंचित नव्हते. कारणं त्यांनी 
येशुवर जो आरोप केला होता तो त्याचा अपराध नव्हता. परंतुतेही जंगलीच होते. त्याना न्यायाच्या गोष्टी कशा 
समजणार ? येशूने आपण देवाचे पुत्र आहोत असा बहाणा केला नसता आणि त्या (ज्यू) लोकांनी त्याच्याशी 
असे वाईट वर्तन केले नसते तरं दोघांच्याही दृटीने चांगले झाले असते. परंतु एवढे ज्ञान, धर्मात्मेता आणि 
न्यायशीलता त्यांच्यामध्ये कोठून असणार ? ॥1८९॥ 

(९०) मग येशू सुभेदाराच्या पुढे जाऊन उभा राहिला असता सुभेदाराने त्याला विचारले, तू यहुद्यांचा 
राजा आहेस काय ?”' येशुने त्याला म्हटले, “तू म्हणतोस तसेच.'' मुख्य वाजक व वडील हे त्याजवर 
दोषारोपण करीत असता त्याने काहीच उत्तर दिले नाही. तेव्हा पिलात त्याला म्हणाला, “हे लोक तुझ्याविरेद् 
किती गोष्टींबद्दल साक्ष देतात, हे तू ऐकत नाहीस काव ?" परंत त्याने त्याला काही उत्तर दिले नाही. एका 
शब्दानेही नाही, यावरून सुंभेदाराला फार आश्चर्य वाटले. पिलाताने त्यांस म्हटले, "तर खिस्त म्हटलेल्या 
येशूचे मी काय करावे ?”” सर्व म्हणाले, त्याला वधस्तंभावर चढवावे. कुसावर खिळवावे. तेव्हा त्याने 
त्यांच्याकरिता बरब्बाला सोडले व येशूला फटके मारून वधस्तंभावर खिळविण्याकरिता (शिपायांच्या) स्वाधीन 
केले. नंतर सुभेदाराच्या शिपायांनी येशूला कचेरीत नेले आणि सगळी पलटण जमवून त्याजकडे आणली. 
त्यांनी त्याची वस्रे काढून त्यांच्या अंगात किरमिजी झगा घातला. काट्यांचा मुकुट गुंफून त्याच्या मस्तकावर 
ठेवला; त्याच्या उजव्या हातांत वेताची काठी दिली आणित््याच्यापुढे गुडये टेकून, "हे यहृद्यांच्या शंजा, तुझा 
जयजयकार होवो." असे म्हणून त्यांनी त्याची थट्टा केली. ते त्याजवर थुंकले व तो वेत घेऊन त्याच्या 
मस्तकावर मारू लागले. मग त्याची थट्टा (टवाळो) केल्यावर त्यांनी त्याच्या अंगातून तो झुगा काढून त्यांची 
बद्ल त्यांच्या अंगात घातली आणि ते त्याला वधस्तंभावर खिळविण्याकरिता घेऊन गेले. मग गलगुधा म्हणजे 
कवटीची जागा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी पोचल्यावर त्यांनी त्याला पित्तमिश्रित द्राक्षारस 
प्यावयास दिला. पत्‌ तो चाखून पाहिल्यावर तो पिना. तेव्हा त्यांनी त्याला वधस्तंभावर खिळविले आणि 
त्यांनी त्याच्या दोषारोयाचा लेख त्याच्या डोक्याच्या वरे लावला. तो असा: "हा यहुद्यांचा रजा येशू आहे.'' 
नंतर त्यांनी त्याज बरोबर दोन लुटारू (डाकू), एक उजवीकडे व एक डावीकडे असे वधस्तंभावर खिळविले; 
आणि जवळून जाणाऱ्यांनी डोकी हलवीत त्याची अशी निंदा केली की, “अरे, मंदिर मोडून तीन दिवसांत 
बांधणाऱ्या, तू स्वतःचे तारण कर. तू देवांचा पुत्र असलास तंर वधस्तंभावरून खाली ये.'' तसेच मुख्य 
वाजकही, शास्त्री व वडील यांसहित थट्टा करीत म्हणाले, "त्याने दुसऱ्यांचे तारण केले; त्याला स्वत:चे तारण 
करता येत नाही. तो इसराईलांचा राजा आहे. त्याने आता वधस्तंभावरून खाली यावे. म्हणजे आम्ही त्याजवर 
विश्वास ठेवू. तो देवावर भरवसा ठेवतो. त्याला तो प्रि असेल तर त्याने त्याला आता सोडवावे. कारण 'मी 
देवाचा पुत्र आहे', असे तो म्हणाला होता.'” जे लुटारू त्यांच्या बरोबर वधस्तंभावर खिळले होते त्यांनीही 
त्याची अशीच निंदा केली. मग दुसऱया प्रहरापासून तिसऱ्या प्रहगापर्यंत सर्व देशात अंधार पडला आणि सुमारे 
तिसऱ्या प्रही येशू मोठ्याने आरोळी मारून बोलला, “एलोई, एलोई, लमा सबकूतनी ! म्हणजे माझ्या देवा, 
माझ्या देवा, तू माझा त्याग का केलास ?"” तेथे उभे होते त्यांच्यातील कित्येकांनी हे ऐकून म्हटले, "तो 


सत्यार्थ प्रकाश ४५७ महर्षि दयानंद सरस्वती 








एलीयाला बोलावतो. '' मग त्यांच्यातून एकाने लागलीच धावत जाऊन स्पंज घेतला आणि तो. | भरून 
वेतावर ठेवून त्याला प्यावयास दिला. मग येशुने पुन: मोठ्याने ओरडून प्राण सोडला.'' -मत्तव, अ.२७. ओ.(१- 
१४,२३,२६-३॥, ३३"२५, ३9-४८, ५०. 

(समीक्षक) त्या दु्टांनी येशूशी अत्यंत वाईट वर्तन केले. परंतु येशूचाही दोष आहे. कारण ईश्वराचा 
कोणी पुत्र नाही आणि ईश्वर कुणाचा बाप नाही. तो कोणाचा बाप बनला तर कोणाचा तरी सासरा, मेहुणा, 
सोयरा वगैरेही होईल. तसेच जेव्हा अध्यक्षाने त्याला विचारले तेव्हा त्याने जे काही खरे होते ते सांगावला हवे 
होते. त्याने जे अद्भुत चमत्कार पूर्वी करून दाखविले असे सांगितले जाते ते खरे असते तर आताही मुळीवरून 
(क्रूसावरून) उतरून त्याने सर्वांना आपले अनुवावी बनविले असते. तसेच तो ईश्वराचा पुत्र असता तर 
ईश्वरानेही त्याला वाचविले असते. तो त्रिकालदर्शी असता तर पित्तमिश्रित द्राक्षारसाला ते आधीच कळले 
असते. तो चमत्कार करणारा असता तर त्याने आरोळी मारू प्राण का मोडला ? यावरून हे ओळखले पाहिजे 
की वाटेल तेवढी चलाखी केली तरी शेवटी खरे ते खरे व खोटे ते खोटेच ठरते. यावरून हेही सिद्ध झाले की 
येशू हा त्या काळच्या जंगली माणसांपैकी धोडाफार बरा माणूस होता. तो चमत्कार करणारा , ईश्चराचा पुत्र 
आणि विद्वानही नव्हता. कारण तो तसा असता तर त्याला असे दु:ख का भोगावे लागले असते ?॥९०॥ 

(९१) तेव्हा पाहा, मोठा भूकंप झाला; कारण प्रभूचा दूत स्वर्गातून उतरला, त्याने येऊन धोंड एकीकडे 
लोटली आणि तिच्यावर तो बसला. ... तो येथे नाही, कारण त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो उठलाआहे. ... वा, 
प्रभू निजला होता ते हे स्थळ पाहा. ... तेव्हा त्या स्रिया त्याच्या शिष्यांस हे वर्तमान सांगाववास धावत गेल्या, 
मग पाहा, येशू त्यांस भेटून म्हणाला, ''कल्याण असो." त्यांनी जवळ जाऊन त्याचे चरण धरून त्यास नमन 
केले. ... तेव्हा येशुने त्यांस म्हटले, ''भिऊ नका. जा आणि हे माझ्या भावांस सांगा, वासाठी की त्यांनी 
गालीलात जावे. तेथे मी त्यांच्या दृष्टीस पडेन.'' ... इकडे अकस शिष्व गालीलात जो डोंगर येशुने नेमिला 
होता त्यावर गेले. ... आणि त्यांनी त्याला पाहून नमन केले, तरी कित्येकांस संशय वाटला. ...तेव्हा येशू 
त्याच्या जवळ येऊन त्यांस म्हणाला, “स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिला आहे. ... आणि 
पाहा, जगाच्या अंतापर्यंत मी सदैव तुम्हांबरोबर आहे.'" -मत्तव, अ. १८, ओ.२,६,१, ०, (६- (८.२०. 

(समीक्षक) ही गोष्टही विश्वास ठेवण्यासारखी नाही, कारण ती सृष्टिक्रमाविरद्ध व विद्याविरोधी आहे. 
इश्वराजवळ दूत असणे, त्यांना इकडे-तिकडे पाठविणे, स्वर्गातून खःली आणणे या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा 
म्हणजे ईश्वराला मामलेदार किंवा कलेक्टर बनविणेच नाही काय ? येशू त्याच शरीरासह स्वर्गात गेला आणि 
जिवंत झाला काय ? कारण त्या स्रियांनी त्याचे पाय धरून प्रणाम केला, तेव्हा त्याचे तेच शीर होते काय ? 
आणि तीन दिवसांत ते शरीर सडले कसे नाही ? तसेच स्वत:च्या तोंडाने सर्वांचा अधिकारी म्हणणे हे शुद्ध 
ढोंग आहे. शिष्यांना भेटणे आणि त्यांच्याशी सर्व गोष्टी बोलणे हे अशक्य आहे. कारण जर ते सारे खरे 
असेल तर आजकाल कोणी मेलेली माणसे जिवंत का होत नाहीत 2 आणि त्याच शरीरासह स्वर्गात का 
जात नाहीत ?॥९१॥ 

हे सारे मत्तयकृत शुभवर्तमानाविषवी झाले. आता मार्ककृत शुभवर्तमानाविषयी लिहितो. 


खिश्चन फथाची समीक्षा डपट तेरावा समुल्लास 





(९२ ) जो सुतार, मरीयेचा पुत्र, तो हाच आहेना ? -मार्क, अ.६, ओ.३. 

(समीक्षक) वस्तुत: युसूफ हा मुतार होता. म्हणून येशुही सुतार होता. तो अनेक वर्षे मुतारंचे काम करीत 
होता. त्यानंतर पैगंबर (प्रेषित) बनण्याचा प्रयल करता-करता तो देवाचा पुत्रच बनला आणि जंगली लोकांनीही 
त्याला देवाचा पुत्र मानले. तेव्हा मोठी करामात केली त्याने लोकांमध्ये फाटाफूट निर्माण केली. ॥९२॥ 


लूककृत 

(९३) येशु त्याला म्हणाला, ''तू मला उत्तम का म्हणतोस ? एकावाचून म्हणजे देवावाचून कोणी उत्तम 
नाही." -लूक, अ.१८, ओ. १९. 

(समीक्षक) जर येशूच एकमेव ई४वर म्हटला जातो तर ख्रिश्चनांनी पवित्रात्मा, पिता व पुत्र हे तीन कोठून 
आणले ?॥९३॥ 

(९४) तेव्हा त्याने हेरोदाकडे पाठविले ... येशूला पाहून हेदोराला फार संतोष झाला. कारण त्याजविषयी 
ऐकल्यावरून त्याला भेटावे अशी बऱ्याच दिवसांपासून त्याची इच्छा होती; आणि त्याच्या हातून झालेले 
एखादे अद्‌भुत कृत्य दृष्टीस पडेल अशी त्याला आशा होती. ... त्याने त्याला बरेच प्रश्न केले; परंतु त्याला 
काही उत्तर दिले नाही. -लूक, अ.२३, ओ.७-१. 

(समीक्षक) ही घटना मत्तवकृत शुभवर्तमानामध्ये नाही. यावरून साक्षदार लोकात मतभेद दिसतात 
म्हणून त्यांच्या साक्षीला काही अर्थ ठरत नाही, कारण सर्व साक्षीदारांनी एकच गोष्ट सांगितली पाहिजे. तसेच 
येशू चतुरव चमत्कारी असता तर त्याने उत्तर दिले असते; आणि त्याने चमत्कार दाखविला असता. वावरून हेच 
सिद्ध होते की येशुजवळ विद्या व अद्भुत शक्ती मुळीच नव्हती. ॥९४॥ 


(९५) प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता आणि शब्द देव होता. ... तोच प्रारंभी देवासह होता. ... 
सर्व काही त्याच्या द्वारे झाले आणि जे काही झाले ते त्याच्यावाचून झाले नाही. त्याच्या ठायी जीवन होते; व ते 
जीवन मनुष्यांचा प्रकाश होते. -बोहन, अ. (, ओ.!-. 

(समीक्षक) प्रथम वक्त्याशिवाय शब्द असू शकत नाही आणि शब्द देवाबरोबर होता असे म्हणणे 
निरर्थक ठरते. तसेच शब्द हा कधीही ईश्वर होऊ शकत नाही. कारण आधी शब्द देवासह होता असे म्हटल्यास 
देवाच्या पूर्वी शब्द अथवा शब्दाच्या आधी देव होता असे म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत सृष्टिच्या उत्पत्तिचे 
कारण विद्यमान नसेल तोपर्यंत शब्दाद्वारे सृष्टिची निर्मिती मुळीच होऊ शकत नाही आणि शब्दाशिवाय, काहीही 
नंबोलता, सृष्टिकर्ता सृष्टिची निर्मिती करू शकतो. जीव काय होते आणि ते कशात होते ? वा वचनानुसार जीव 
अनादी आहेत असे तुम्ही मानाल. ते अनादी असतील तर *आदमाच्या (माणसाच्या) नाकपुढ्यांत परमेश्वराने 
श्वास फुंकला' हे विधान खोटे ठरते आणि जीवन हे फक्त माणसांच्या दृष्टीनेच प्रकाश होते काय ? 
पशुपक्ष्यादिकांचा तो प्रकाश नाही काय ?॥९५॥ 





सत्यार्थप्रकाश ४५९ महर्षि दयानंद सरस्वती 

















डड ९६) (आणिरात्रीच्या भोजनाच्या वेळी) शिमोनाचा पुत्र बहूदा इस्कर्वोत ह्याच्या मनात त्याला धरुन 
द्यावे असे सैतान घालून चुकला होता. -बोहा, अ. १३, ओ.२. 

(समीक्षक) ही गोष्ट खरी नाही. कारण ख्रिश्चनांना असे विचारता येईल की, “जर सैतान सर्वांना भुरळ 
घालतो किंबा भडकवितो तर सैतानाला कोण भडकवितो ?"' यैतान स्वत:च बहकत असेल तर माणूसही 
आपोआप, स्वत:च बहकू शकतो. मग मैतानाचे काव काम ? परंतु जर सैतानाला उत्पन्न करणारा आणि 
भडकविणारा परमेश्वर असेल तर तोच सैतानाचा सैतान खिस्त्यांचा इश्वर ठरतो. परमेश्वरानेच सर्वांना सैतानाद्वारे 
भडकविले. असली कामे ईश्वराची असू शकतात काव ? खरी गोष्ट अशी आहे की ज्यांनी ब्रिस्त्यांचा हा मंतग्रंथ 
रचला आणि येशू हा देवाचा पुत्र आहे म्हटले तेच बहुधा सैतान असावेत. बाकी हा मत्गरंथ ईश्वरकृत नाही, यात 
वर्णिलेला ईश्वर हा खरा ईश्वर नाही आणि येशू हा देवाचा पुत्र होऊ शकत नाही. ॥९६॥ 

येशू ईश्वराचा अवतार ? 

(९७) तुमचे अंत:करण अस्वस्थ होऊ देऊ नका. देवावर विश्वास ठेवा आणि मजवरी विश्वास ठेवा. ... 
माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत. त्या नसत्या तर मी तुम्हास सांगितले असते की, “मी 
तुम्हासाठी जागा तवार कराववास जातो." ... आणि मी जाऊन तुम्हांसाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन: 
येऊन तुम्हांस आपल्याजवळ घेईन. यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे. ... देशुने त्याला म्हटले, 
"मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. माझ्याद्वारे आल्यावाचून पित्याजवळ कोणी जात नाही. ... मी कोण आहे हे 
तुम्ही ओळखले असते तर माझ्या पित्यालाही ओळखले असते.'' -योहान, अ. १४. ओ.!-, ६.१. 

(समीक्षक) आत पाहा. येशूचे हे उद्गार पोपांच्या लीलेपेक्षा कमी आहेत काय ? त्याने असला प्रपंच 
रचला नसता तर त्याच्या पंथात कोण अडकले असते ? येशूने आपल्या बापाचा मक्ता घेतला आहे काय ? जर 
ईश्चरयेशुच्या अधीन असेल तर तो पराधीन झाल्याने तो इंश्रेरच नव्हे कारण इश्वर कुणाचीही शिफारस ऐकत 
नाही. येशूच्या पूर्वी कोणालाच ईश्चग्रापती झाली नव्हती काय ? अशा प्रकारे स्थान वॉरेचे प्रलोभन देणारा 
आणि आपल्याच तोंडाने स्वत: मार्ग, सत्य व जीवन सांगणारा पूर्णपणे ढोंगी समजला जातो. म्हणून ही गोष्ट 
कध्चीही खरी असू शकत नाही. || ९७) 

(९८) मी तुम्हास खचित सांगतो की, ''मी जी कृत्ये ती मजवर विश्वास ठेवणाराही करील आणि त्यापेक्षा 
मोठी करील.'' -वोहान. अ.१४, ओ. २. 

(समीक्षक) आता पाहा. जे बस्ती लोक वेशूवर पूरण श्रद्धा ठेवतात ते येशुप्रमाणेच मृतांना जिवंत करणे 
वगैरे गोष्टी का करू शकत नाहीत ? आणि जर ते श्रद्धेच्या बळावर चमत्कार करू शकत नसतील तर येशूने 
देखील चमत्कार केले नव्हेत असेच ठामपणे समजले पाहिजे. कारण स्वत: येशुच सागतो की तुम्हीही चमत्कार 
करून दाखबाल. तरीही आजकाल कोणी ख्रिस्ती माणूस एकही चमत्कार करून दाखवू शकत नाही. येशुने 
मृतांना जिवंत केले वगैरे गोष्टींवर विश्रास ठेवणाऱयाचे अंतश्चक्षू फुटलेच आहेत असे म्हटले पाहिजे. ॥९८॥ 


ख्रिश्चन पंथाची समीक्षा ४्द० तेरावा समुल्लास 


-योहान, अ.१७, ओ. ३. 

(समीक्षक) जर तो एकच ईश्वर असेल तर ख्रिस्ती लोकांनी पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा ही तीन ईश्वर 
आहेत असे म्हणणे साफ खोटे आहे. ९९॥ 

बावबलामध्ये अशा प्रकारच्या अवास्तव गोष्टी भरलेल्या आहेत. 


योहानाला झालेले प्रकटीकरण 

आता योहानाच्या अदूभुत गोष्टी ऐका : 

(१००) राजासनाभोबती चोबीस आसने आहेत; आणि त्या आसनांवर शुभ्र वस्रे परिधान केलेले व 
डोक्यांवर सोन्याचे मुकुट घातलेले चोवीस वडील बसलेले आहेत, असे दृष्टीस पडले. ... राजासनाच्या आतून 
विजा, पाणी व गर्जना निघत आहेत. सात अभिरूपी मशाली राजासनापुढे जळत आहेत. ते देवाचे सात आत्मे 
आहेत. ... राजासनापुढे स्फटिकासारखा जसा काय काचेचा समुद्र आहे आणि राजासनाच्या मध्यभागी व 
राजासमाच्या चार बाजुंम, पुढे व मागे डोळ्यांनी भरलेले असे चार प्राणी आहेत. -योहान, .अ. ८. ओ.४-६ 

(समीक्षक) आता पाहा ! एखाद्या शहरासारखा ब्रिस्त्यांचा स्वर्ग आहे, आणि त्यांथा ईश्रगही 
दीपकाप्रमाणे अणि आहे. सोन्याचे मुकुट वगैरे आभूषणे धारण करणे आणि मागे-पुढे डो? शे था 
असंभवनीय गोष्टी आहेत. तेथे सिंह वगैरे चार पशू असल्याचेही लिहिले आहे. असल्या या गो्टीउर कोणाचा 
विश्वास बसेल )॥१००॥| 

(१०१) जो राजासनावर बसलेला होता त्याच्या उजव्या हातावर पाठपोट लिहिलेली व सात शिक्के 
(सिले) मारून बंद केलेली अशी पुस्तकाची एक गुंडाळी मी पाहिली. ... आणि पुस्तकाचे शिक्के फोडून ते 
उघडावयास कोण योग्य आहे, असे मोठ्याने ओरडणारा एक बलवान देवदूत मी पाहिला. ... तेवहा स्वर्गात, 
पृथ्वीवर किंवा पृथ्वीखाली कोणी हे पुस्तक उघडावयास किंवा पाहावयास समर्थ नव्हता. ... हे पुस्तक 
उघडावयास किंवा त्यात पाहावयास योग्य असा कोणी आढळला नाही, म्हणून मी फार रडलो. 

-बोहमन, अ ५, ओ. !-४ 

(समीक्षक) आता पाहा ! ख्रिस्ती लोकांच्या स्वर्गातील सिंहासनाचे व मनुष्यांचा थाटमाट आणि 
अनेक शिक्के असलेले मोहोरबंद पुस्तक आहे. ते पुस्तक उघडण्यास व त्यात डोकाठून पाहण्यास 
कोणी स्वर्गात अधवा पृथ्वीवर मिळाला नाही यामुळे योहान रडू लागला. यावर एक वृद्ध गाणूर ! 
येशूते पुस्तक उघडणारा आहे. याचा अर्थ एवढाच की ज्याचे लम त्याचे गुणगान. अशा प्रकारे 
ठसविण्याचा प्रयल केला गेला आहे. परंतु ह्या सर्व सांगावयाच्या गोष्टी आहेत. | १० !॥| 

(१०२) तेव्हा राजासन व चार प्राणी यांच्यामध्ये आणि बडीलमंडळ यांच्यामध्ये, ज्याचा जपू काव वध 
करण्यात आला होता असे कोकरू उभे असलेले मी पाहिले. त्याला सात शिंगे व सात डोळे होते. ते सगळे 
पृथ्वोवर पाठविलेले देवाचे सात आत्मे आहेत. -बोहाम, प्र.अ. ओ. ५.६, 








र्थ असा 








सत्यार्थ प्रकाश ४६? महर्षि दयानंद सरस्वती 











(समीक्षक) ब त्या स्वर्गामध्ये सगळे खिस्ती चार पशू व 
येशुह्ी आहे. इतर कोणी नाही. तेथे एक अद्‌भुत गोष्ट घडली की येथे तर येशूला दोन डोळे होते आणि एकही 
शिंग नव्हते, तो स्वर्गात गेल्यावर सात शिंगे आणि सात डोळ्यावाला झाला आणिते सात डोळे व शिंगे ईश्वराचे 
आत्मे बनले होते. अरेरे! असल्या गोष्टींवर खिस्ती लोकांनी का बरे विश्वास ठेवला ? भले ! बुद्धीचा थोडा तरी 
उपयोग करते. ॥१०२॥ र 

(१०३) त्याने पुस्तक घेतले तेव्हा ते चार प्राणी व चोबीस वडील (पुरुष) कोकराच्या पाया पडले. त्या 
प्रत्येकाजवळ वीणा व धूपाने भरलेली सोन्याची धुपाटणी होती, ती म्हणजे पवित्र जनांच्या प्रार्थना होत, 

ऱ्योहन, पर.अ.५, ओ.&. 

(समीक्षक) जेव्हा येशू स्वर्गात नसेल तेव्हा हे बिचारे धूप, दिप, नैवेद्य, आरती इत्यादींनी कोणाची पूजा 
करीत असतील ? येथे प्रॉटेस्टंट ख्रिश्चन मूर्तिपूजेचे खंडन करतात आणि त्यांचा (कॅथलिकांचा) स्वर्ग हे 
मूर्तिपूजेचे घर बनले आहे. ॥०३॥ 

(१०४) मग कोकराने सात शिक्क्यांपैकी एक शिक्का (सील) फोडला तेव्हा मी पाहिले तो चार प्राण्यांतील 
एकाला गर्जनेसारख्या वाणीने 'ये' असे म्हणताना मी ऐकले. ... मग मी पाहिले तो पांढण थोडा आणि 
त्याजवर बसलेला एक स्वार दृष्टीस पडला. त्याच्याजवळ धनुष्य होते ब त्याला मुकुट देण्यात आला. तो विजव 
मिळवीत मिळवीत आणखी विजयावर विजय मिळविण्यास निघून गेला. ... त्याने दुसरा शिक्का फोडला तेव्हा 
मी दुसऱया प्राण्याला 'बे' असे म्हणताना ऐकले. ... तेव्हा दुसरा घोडा निघून गेला. तो अमिवर्ण (लाल) होता; 
आणि त्यावर बसलेल्या इसमाकडे पृथ्वीची शांती हरण करण्याचे आणि लोकांकडून एकमेकांचा वधं करविण्याचे 
काम सोपविले होते. त्याला मोठी तलवार दिलेली होती. ... त्याने तिसरा शिक्का फोडला तेव्हा मी तिसऱ्या 
प्राण्याला 'ये' असे म्हणताना ऐकले. ... मग मी पाहिले गो काळा घोडा आणि त्यावर बसलेला कोणी एक 
दृष्टीस पडला. त्याच्या हातात तागडी होती. ... त्याने चौथा शिक्का फोडला तेव्हा मी चौथ्या प्राण्याला 'ये' असे 
म्हणताना ऐकले. ... मग मी पाहिले तो फिकट घोडा, आणि त्यावर बसलेला एक पुरुष दृष्टीस पडला. त्याचे 
नाव मृत्यु. .. इत्यादी. - योहान, पर.अ., ओ. (-५, ७-८ 

(समीक्षक) आता पाहा. पुराणातील भाकडकदांप्षा या गोष्टी जास्त हास्यास्पद व खोट्या आहेत की 
नाहीत ? एखाद्या पुस्तकाच्या शिलबंदीत घोडा व घोडेस्वार कसे काव सामावू शकले असतील ? हे स्वणातले. 
बरणे ज्यांनी खरे मानले आहे त्यांच्यात अविद्या जितकी म्हणावी ती थोडीच आहे. ॥१०४॥ र” 

(१०५) ते मोठ्याने ओरडून म्हणाले, ''े प्रभो, जो तू पवित्र व सत्य आहेस तो तू न्यायनिवाडा करीत. 
नाहीस; आणि पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांपासून आमच्या रक्ताचा सूड घेत नाहीस. हे किती काळ चालणार? 
... तेव्हा त्या प्रत्येकास एक एक शुभ्र झगा देण्यात आला; आणि त्यांस असें सांगण्यात आले की तुमच्या 
पोबतीचे दास व तुमचे बंू तुम्हासारखे जिवे मारले जाणार. त्यांची संख्या पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही आणखी धोडा 
वेळ स्वस्थ राहा.'' -बोहान, प्र. अ.६, ओ. १०- १. 


ख्रिश्‍चन पंधाची समीक्षा ४६२ तेरावा समुल्लास 





त जे कोणी खिस्ती असतील ते न्यायासाठी न्याबाधीशाच्या हवाली असल्याने त्यांना न्याय 
मिळविण्यासाठी र्डत बसावे लागेल. परंतु जो वैदिक मताचा स्वीकार करील त्याला न्याव मिळण्यात मुळीच 
विलंब लागणार नाही. ख्रिस्त्यांना विचारले पाहिजे की, “ईश्वराचे न्यावालव आजकाल बंद आहे काय ? 
न्यायदानाचे काम हल्ली होत नाही काव ? न्यायाधीश स्कामे बसले आहेत काव ?" या प्रश्नांना योग्य उत्तरे ते देऊ 
शकणार नाही. ख्विस्त्यांच्या ईश्रराला भुरळ घालणे फार सोपे आहे व तो सुद्धा बहकावण्यास येतो कारण 
त्यांच्या सांगण्यावरून तो ताबडतोब त्यांच्या शत्रूवर सूड घेऊ लागतो. हे ख्रिस्ती लोक खुनशी स्वभावाचे 
आहेत. ते मेल्यानंतरही शत्रूबर सूड उगवितात. त्यांच्यामध्ये सहनशीलता मुळीच नाही आणि जेथे मन:शांती 
नसेल तेथे दु:खाला काही सीमा उरत नाही. ॥1१०५॥ 

(१०६) उंबराचे झाड मोठ्या वाऱ्याने हलले म्हणजे त्याची कच्ची फळे जशी खाली पडतात तसे 
आकाशातील तारे पृथ्वीवर पडले. ... एखादे पुस्तक गुंडाळावे तसे आकाश गुंडाळले जाऊन निघून गेले, 

“योहान, प्र, अ.६, ओ. १३-१४. 

(समीक्षक) आता पाहा ! भविष्यवाणी उच्त्वारणार्‍्या वोहानाजवळ विद्या किंवा ज्ञान नाही म्हणून तो असा 
बरळतो. सगळे तारे हे भूगोल (खगोल) असल्यामुळे ते एका पृथ्वीवर कसे पडू शकतील ? आणि पूर्यादिकांचे 
गुरुत्वाकर्षण त्यांना इकडे-तिकडे कसे जाऊ देईल ? आणि तो आकाशाला चटईसारखे समजतो काय ? 
वस्तुत: आकाश हा साकार पदार्थ नाही. त्यामुळे त्याला कोणीही गुंडाळून गोळा करू शकत नाही, सारांश, 
योहान वरे सर्व जंगली माणसे होती. त्यांना या गोष्टी काव माहीत असणार 2॥१०६॥ 

(१०७) ज्यांच्यावर शिक्का करण्यात आला त्यांची संख्या मी ऐकली. इसराईल लोकांच्या पर्व वंशांपैकी 
एकशे चव्वेचाळीस हजारांवर शिक्का मारण्यात आला. ... यहूदाच्या वंशापैकी बारा हजारांवर शिका मारण्यात 
आला. -योहान, प्र. अ.७, ओ. ४-५. 

(समीक्षक) बायबलातील ईश्वर हा फक्त इसराईल वगैरे जमातींचाच स्वामी आहे की सगळ्या जगाचा ? 
तो फक्त त्यांचाच ईश्वर नसता तर त्याने त्या जंगली लोकांचीच बाजू का घेतली असती ? त्यांचीच सहायता 
करीत होता. तो इतरांचे नावही घेत नाही. म्हणून तो ईश्वरच नाही आणि योहानाने इसराईल जमातीच्या 
माणसांवर शिक्का मारणे ही त्यांची अल्यज्ञा आहे अथवा ती त्यांची चुकीची कल्पना आहे. ।!०७॥ 

(१०८) यामुळे ते ईश्वराच्या सिंहासनासमोर आहेत. ते अहोरात्र त्याच्या मंदिरात त्याची सेवा करतात. 

-योहान ग्र. अ. ७. ओ. !५. 

(समीक्षक) ही महा मूर्तिपूजा नाही काय ? अथवा त्यांचा ईश्वर देहधारी मनुष्यासमान एकदेशी नाही 
आहे ? आणि ख्विस्त्यांचा ईश्वर रात्री झोपतही नाही. तो रात्री झोपत असता तर रात्री त्याची पूजा कशी करीत 
असतील ? आणि त्याची झोपही उडत असणार ! जर तो अहोरात्र जागा राहत असेल तर तो विक्षिप्त किवा पहान 
रोगी असेल. ॥१०८॥ 

(१०९) मग दुसरा एक देवदूत येऊन वेदीपुढे उभा राहिला. त्याच्याजवळ सोन्याचे धुपाटणे होते आणि 


सत्यार्थ प्रकाश ४६३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





ै पवित्र जनांच्या प्रार्थनांसह शजासनांसंमोरच्या सोन्याच्या वेदीवर धूप ठेवण्याका रिता त्यांच्याजवळ पुष्कळ 
धूप दिला होता. ... देवदूतांच्या हातातून धुपाचा धूर पवित्र जनांच्या ्रार्थनांसह देवासमोर वर चढला. ... तेव्हा 
देवदूताने धुपाटणे धेऊन त्यांत वेदीवरंचा अग्नी भरून पृथ्वीवर टांकला. त्यावेळी गर्जना, वाणी, विजा व 
भूमिकंपही झाला. -बोहान, प्र अ.८, ओ. ३-५. 

(समीक्षक) आता पाहा ! स्वर्गातेही वेदी, धूप, दीप, नैवेद्य आणि तुतांरीचा निनाद आहे. येथील 
बराग्यांच्या देवळापेक्षा खिस्त्यांचा स्वर्ग काही कमी आहे काय ? काही तेथील धाट्माट जास्तंचं आहे.॥|१०९॥ 

(११०) पहिल्या देबदूताने कर्णा (तुतारी) वाजविला तो रक्तमिश्रितगारा व अमी उत्पन्न होऊन त्यांची 
पृथ्वीवर वृष्टी झाली. तेव्हा पृथ्वीचा तृतीयांश भाग जळून गेला. झाडांचा तृतीयांश भाग जळून गेला वसर्व 
हिगवेगवत जळून गेले. -योहान, प्र. अ.८, ओ.७. 

(समीक्षक) वाहवा ! खिस्ती भविष्यवाद्यांनो ! ईश्वर, ईश्वराचे दूत, तुतारीचा निनाद आणि प्रलयाची 
लीला हा सगळा बालिश खेळ दिसत आहे. ॥११०॥ 

(१११) पाचव्या देदूताने कर्ण वाजविला, तो एक तारा आकाशातून पृथ्वीवर पडलेला माझ्या दृष्टीस 
पडला; त्याच्याजवळ अगाध कूपाची किल्ली दिली होती. ... त्याने अगांधकूप उघडला तो त्यातून मोठ्या 
भट्टीच्या धुरासारखा धूर बाहेर वेऊन वर चढला; आणि कूपाच्या धुराने सुर्य व अंतराळ ही अंधकारमय झाली. 
... त्या धुरातून टोळ निघून पृथ्वीवर उतरले. त्यांस पृथ्वीवरील विंचवांसारखी शक्ती दिली हाती. ... त्यांस 
अपे सांगितले होते की, पृथ्वीवरील गवताला, कोणत्याही हिरवळीला व कोणत्याही झाडाला उपद्रव करू नवे; 
तर ज्या माणसांच्या कपाळावर देवाचा शिका नाही त्यांना मात्र (त्रास) द्यावा. ... त्यांना जिवे मारण्याचे काम 
त्यांजकडे सोपविले नव्हते. तर फक्त पाच महिने पीडा देण्याचे सोपविले होते. त्यापासून होणारी पीडा विंचू 
ऑणसाला नांगी मारतो तेव्हा होणाऱ्या पीडेसारखी होती. -बोहान प्र. अ. ९, ओ.-५. 

(समीक्षक) दुतारीचा आवाज ऐकून तारे त्याच दूतांवर आणि त्याच स्वर्गात पडले असतील ! येथे 
पृंध्वीवर तर पडले नाहीत, तो कूप अथवा टोळही ईश्वराने प्रलयासाठी पाळले असतील ? त्यांना तो शिक्का 
पाहून व वाचूनही धेता वेत असेल की शिकक्यावाल्यांना चावू नका. हे मारे केवळ भोळ्याभाबड्या लोकांना 
घाबावून ख्रिस्ती बनविण्यासाठी बापरलेले फसवणुकीचे डावपेच आहेत, तुम्ही विस्ती झाला नाही तर तुम्हाला 
टोळ चावतील, असल्या गोष्टी विद्याविहीन देशांत चालू शकतात. आर्यावर्तात त्या चालणार नाहीत. काय़ 
प्रलयाची ही गोष्ट होऊ शकते ?॥१११॥ 

(११२) बोडेस्वारांच्या सैन्यांची संख्या बीस कोटी होती. -बोहान ग्र, ओ.१, (६, 

(समीक्षक) इतके थोडे स्वर्गात कोठे राहत असतील ? कोठे चस्त असतील ? त्यांच्या पागा 
कोठे असतील ? आण त्यांची किती लोद पडत असेल ? आणि त्या लिदीचा केवढा दुर्गध स्वर्गात पसरत 
असेल ? बस्स! असला स्वर्ग, असला इश्वर आणि असला पंध वांना आम्ही आयांनी तिलांजलि दिली आहे; 
पर्वशक्तिमान परमेश्वराच्या कृपेने ख्रिस्ती लोकांच्या शिगंवरील ख्रिस्ती पंथाचे हे थोतांड नाहीसे होईल तर 
फार बरे होईल. ॥११२॥ 
खिश्चन पंथाची समीक्षा ग्द्ड तेरावा समुल्लास 














३ ११३) मीदुसरा एक बलवान देवदूत स्वर्गातून उतरताना पाहिला. तो मेथवेष्टित असून त्याच्या डोक्यावर 
मेधधनुष्य (इंद्रधनुष्य) होते. त्याचे तोंड सूर्यासारखे व त्याचे पाय अमिस्तंभासारखे होते. ... त्याच्या हाती. 
उंबंडलेलें एक लहानसे पुस्तक होते. त्याने आपला उजवा पाय समुद्रावर डावा पाय भूमीवरठेवला आणि तो 
सिंहगरजनिप्रमाणे मोठ्याने ओरडला. -बोहाम प्र.अ. !०, ओ.-२ 

(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा. बायवलातीलं देवूतांच्या या कथा आमच्या पुराणातील व भाटचारणांच्या 
भाकडकथांहून काकणभर जास्तच नाहीत कांय ?॥११३॥ 

(११४) नंतरकाठीसारखा एक बोरू कोणीतरी मला दिला आणि म्हटले, “ऊठ ! देवाचे मंदिर, वेदी व 
त्यात उपासेना करणारे लोक यांचे माप घे !'' -बोहानप्र. अ. (!, ओ.!. 

(समीक्षक) ख्िस्त्यांची देवळे इहलोकीच नव्हे तर स्वर्गातही बांधली जातात व त्यांचे मोजमाप होते! 
त्यांच्या स्वगामारंखाचं त्यांच्या गोष्टी ही आहेत. म्हणूनच येथे प्रभुभोजनामध्ये येशुच्या शरीराचे अवयव, मांस 
वरक्त यांची भावना (कल्पना) करुन खातात, पितात. आपल्या गिरजाधरात तेक्रूस (सूळ) वगेरेचा आकार 
बनेवितांत. ती तरंमूर्तिपूजाच आहे. 1१ १४॥ 

[११५) तेव्हा स्वर्गातील देवाचे मंदिरं उघडले; आणि त्याच्या मंदिगत त्यांच्या करागंची पेटी दृष्टीस 
पडली. -योहानंप्र. अ.१!, ओ.!९. 

(समीक्षक) स्वर्गात जे मंदिर आहे ते नेहमी बंद राहत असावे. ते कधी-कधी उघडले जात असावे. काय 
परमेश्रराचेही कोणी मंदिर होऊ शकते काय ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक आहे त्याचे कोणतेही मदि असू 
शकत नाही. पांतु खिस्त्यांचा परमेश्वर साकार असल्यामुळे त्याचे मंदिर मात्र असू शकते मगते स्वर्गात असो की 
पृ््वीवर! आणि येथे जशा तुतार्‍्या फुंकल्या जातात व ध्रटा वाजविल्या जातात तशा त्या खिस्ती लोकां 
स्वर्गातही वाजविल्या जातात आणि नियम असलेली पेटीही अधर मधूर खिस्सो 
खच कोणते उदिष्ट साध्य होत असेल कोण जाणे. खरे म्हणजे वा सगळ्या गोषी 
आहेत. ॥११५॥ 

(११६ वतर स्वगति एक मोठे आश्र्य इंहीस पडले. एक त्री दिसली. तिने अंगात सूर्य घातला होता. 
आणि तिच्या पावांखाली चंद्र व तिच्या मस्तकावर बार ठाऱयांचा मुकुट होता. ... ती गरोदर होती आणि वेणा 
देऊन प्रसुतीच्या कष्टांनी ओरडत होतो. ... स्वर्गात दुमर एक चमत्कार हीस पडला. पाहा ! एक सोठा 
अमिवर्ण (लाल) अजगर दिसला. त्याला सात डोकी व दहा शिंगे होती; आणि त्याच्या डोक्यावर शात एुकुट 
होते. ... त्याच्या शेपटीने आकाशातील ताऱ्यांचा एक तृतीयांश भाग ओढून घेऊन तो पथ्वोवर पाडला 

बोहागग्र.अ, (२, ओ (-४.' 

(समीक्षक) आता यांच्या या प्रचंड थापा पाहा ! यांच्या स्वर्गातही बिचारी खरी रडत आहे. तिचे दुख 
कोणी ऐकत नाही अथवा ते दूर करू शकत नाही आणि ज्या अजगराने आपल्या शेपटीने एक तृतीयांश तारे 
पृध्वीवर पाडले त्याची ती शेपटी केवढी मोठी असेल ? वस्तुत: पृथ्वी लहान आहे आणि तारे मोठमोठे खगोल 


सत्यार्थ प्रकाश ४६५ महर्षिदयानंद सरस्वती 













आकर्षित करण्या 














या पृथ्वीवर एकही तारा सामावू शकत _ त्यामुळे येथे असेच अनुमान केले पाहिजे की 
एक तृतीयांश तारे हे लिहिणाऱ्याच्या घरावर पडले असावेत आणि ज्या अजगराची शेपटी सर्व 
ताऱ्यांपैकी एक तृतीयांश ताऱ्यांना गुंडाळून पृथ्वीवर पाडण्याइतकी मोठी होती तो अजगरही त्याच्याच घरात 
राहात असावा, ॥११६॥ 

(११७) स्वर्गात युद्ध झाले. मीखाएल व त्याचे दूत अजगराबरोबर युद्ध करण्यास निघाले; आणि 
त्यांजबरोबर अजगर व त्याचे दूत लढले. ... -बोहान प्र. अ.१२, ओ.७: 

(समीक्षक) जो कोणी ख्रिस्त्यांच्या स्वर्गात जात असेल त्यालाही लढाईचे दुःख मिळत असेल. असल्या 
स्वर्गाची आशा सोडून येथेच हात बांधून बसुन रहा. जेथे शांतताभंग व उपद्रव माजला असेल ते ठिकाण 
ख्रिस्त्यांनाच योग्य आहे. ॥११७॥ 

(११८) मग तो मोठा अजगर खाली टाकण्यात आला. म्हणजे सर्व जगाला ठकविणारा बायबल व सैतान 
म्हटलेला जुनाट साप ह्याला खाली पृथ्वीवर टाकण्यात आले; व त्याबरोबर त्याच्या दूतांस टाकण्यात आले. 

योहान प्र. ओ.(२, अ. ९. 

(समीक्षक) जेव्हा तो सैतान स्वर्गात होता तेव्हा तो लोकांना भ्रमित करत नव्हता काय ? मग त्याला 
जन्मभर तुरुंगात डांबून का ठेवले नाही ? किंवा त्याला मारून का टाकले नाही ? त्याला पृथ्वीवर का टाकण्यात 
आले? सगळ्या जगाला ठकविणारा जर मैतान असेल तर सैतानाला ठकविणारा कोण आहे ? जर मैतानाने 
स्वत:च स्वतःला ठकविले तर बहकणारी माणसे सैतानाच्या प्रेरणेशिवाय स्वतःच बहकत असणार आणि जर 
त्याला बहकावणारा परमेश्वर असेल तर तो ईश्वरच असू शकत नाही, असे दिसते की ख्रिस्त्यांचा ईश्वरच 
सैतानाला भीत असावा. कारण तो सैतानाहून प्रबळ असता तर त्याने अपराध करीत असतानाच त्याला शिक्षा 
का केली नाही ? जगात मैतानाचे जेवढे साम्राज्य आहे त्याच्या एक सहत्रांशही श्रिस्ती लोकांच्या ईश्वराचे राज्य 
नाही. त्यामुळेच ख्रिस्ती लोकाचा ईश्वर त्याला हटवू शकत नसावा. यावरून हे सिद्ध होते की ज्याप्रमाणे आजचे 
राज्याध्रिकारी ख्रिस्ती लोक चोर, दरोडेखोर वगैरेंना ताबडतोब शिक्षा करतात त्यांच्याप्रमाणेही ख्रिस्ती लोकांचा 
ईश्वर नाही. अशा स्थितीत वैदिक मताचा त्याग करून पोकळ, खोट्या क्रिस्ती पंथाचा स्वीकार करील असा. 
कोणनिर्बुद्ध माणूस असेल ?॥११८॥ 

(११९) अरे! पृथ्वीवर व समुद्रात राहणाऱ्या लोकांनो, तुमच्यावर अनर्थ ओढवला आहे. कारण सैतान 
उतरून तुमच्याकडे आला आहे. -बोहानप्र. आ.!२, ओ.२२. 

(समीक्षक) खरिस्त्यांचा ईश्वर फक्त त्याच ठिकाणाचा (स्वर्गाचा) रक्षक व स्वामी आहे काय ? तो 
पृथ्वीवरील ममुष्यादी प्राण्यांचा रक्षक व स्वामी नाही काय ? तो या भूमीचाही राजा असेल तर तो सैतानाला का 
मारू शकला नाही ? ईश्वर पाहत राहतो आणि मैतान सर्वांना फमवीत फिरतो; तरीही तो सैतानाला प्रतिबंध 
करीत नाही. यावरून असे दिसते की एक चांगला ईश्वर आहे आणि सैतान नावाचा दुसरा एक सामर्थ्यशाली व 
दुष्ट ईश्वरहोऊन राहिला आहे. ॥११९॥ 





ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा ४६६ तेरावा समुल्लास 


(१२७) आणि त्याला बेचाळीस महिन्यांपर्वत आपलेकाम (युद्ध) चालविण्याचा अधिकार दिला होता. 
... त्याने देवाविद्ध निंदा करण्यास, म्हणजे त्याचे नाव, त्याचा मंडप व स्वर्गनिवासी लोक यांची निंदा करण्यास 
तोंड उघडले. ... पवित्र जनांशी लढण्याचे व त्यांना जिंकण्याचे कार्य त्याकडे सोपविले होते; आणि सर्व वंश, 
लोक, निरनिराळ्या भाषा बोलणारे लोक व राष्टरे यांवर त्याला अधिकार दिला होता...... येह प्र. अ.!३, ओ ५-७ 

(समीक्षक) जो पृथ्वीवरील लोकांना भ्रमित करण्याच्या हेतूने सैतान व पशु इत्यादींना पाठवितो आणि 
पवित्र माणसांशी युद्ध करववास लावतो. त्याचे हे काम डाकूंच्या सरदाराच्या कामासारखे आहे की नाही? 
असले काम ईश्वराचे अथवा ईश्वराच्या भक्तांचे असू शकत नाही. | !२०॥ 

(१२१) नंतरमी पाहिले तो पाहा ! कोकरू सौयोन डोंगरावर उभे असलेले दृष्टीस पडले, त्याजबरोबर 
त्याचे नाव व त्याच्या पित्याचे नाव कपाळावर लिहिलेले असे एकशे चव्वेचाळीस हजार इसम होते. -बोहन र. अ. 
१४.ओ.!.. 

(समीक्षक) आता पाहा ! जेथे येशूचा बाप राहत होता तेथेच, सीयोन डोंगरावर त्याचा मुलगाही राहत 
होता. पण एक लाख चव्वेचाळीस हजार माणसांची गणती कशासाठी केली आहे ? एक लाख चव्वेचाळीस 
हजार लोकच स्वर्गाचे रहिवासी झाले ? बाकीच्या कोट्यावधी ख्रिस्ती लोकांच्या कपाळावर शिक्षा मारला गेला 
जाही मग ते सगळे नरकात गेले काय ? ख्रिश्चनांनी सीयोन डोंगरावर जाऊन येशुचा तो बाप आणि त्यांची सेना 
तेथे आहे की नाही ते पाहिले पाहिजे. जर ती तेथे असतील तर हे लिखाण खरे आहे; नसतील तरते खोटे आहे. 
ते तेथे कोठून तरी आले असणार. ते कोठून आले ? जरते स्वर्गातून आले असतील तर एवढे मोठे सैन्य व तो 
स्वतः वरून खाली उडत ये-जा करायला ते सगळे पक्षी आहेत काय ? तो येत जात असेल तर'तो एखाद्या 
जिल्ह्याच्या न्यायाधीशासारखा झाला आणि त्याच्यासारखे एक, दोन, तीन असून धागणार'नाही. कमीत कमी 
एकेका भुगोलासाठीं एकेक ईश्वर हवा. कारण एक, दोन, तीन ईश्वर अनेक ब्रह्मांडातील लोकांचा न्याय 
करण्यास आणि एकाच वेळी सर्वत्र संचार करण्यास कधीच समर्थ होऊ शकणार नाहीत. | १२१॥| 

(१२२) आत्माम्हणतो, “खरेच ! आपल्या क्टापासून सुटून त्यांना विसावा मिळेल. त्यांची कृत्ये तर 
त्यांच्या बरोबर जातात.'' -बोहान प्र. अ.!४, ओ. (३ 

(समीक्षक) पाहा ! ख्िस्त्यांचा ईश्वर तर असे म्हणतो की, “त्यांची कृत्य त्यांच्या बरोबर राहतात." 
अर्थात ज्याच्या त्याच्या कर्मानुसार सर्वांना फळ दिले जाईल. परंतु हे खिस्ती लोक म्हणतात की येशू सर्वांची 
पापे धेऊन गेला आणि सर्वांना क्षमादानही केले जाईल. आता बुद्धिमंतांनी विचार करावा की ईश्रराचे वचन खरे 
की द्रिस्त्यांचे ? दोघांचेही म्हणणे एकाच वेळी खरे होऊ शकत नाही. त्यांच्यापैकी कोणीतरी एकजण नक्ीच 
खोटा असणार. आम्हांला काय ? ख्रिस्त्यांचा ईश्रर खोटा ठरो की ख्रिस्ती लोक खोटे ठरोत! 

(१२३) तेव्हा त्या देवदूताने आपला विळा पृथ्वीवर चालविला; आणि पृथ्वीच्या दरक्षवेलीचे घड तोडून 
देवाच्या क्रोधाच्या मोठ्या द्रक्षकुंडात टाकले. ... ते द्राक्षकुंड नगराबाहेर तुडविले गेले. त्यातून रक्त वाहिले. 





सत्यार्थप्रकाश शदछ महर्षि दयानंद सरस्वती 


त्याचा प्रवाह घोड्यांच्या लगामांस पोहोचेइतका असून तो ऱ -योहान भ्र, अ. १४, 
ओ.१९-२०. 

(समीक्षक) आता पाहा ! यांच्या थापा पुराणातील धापांपेक्षाही वरचढ आहेत की नाहीत ? ब्रिस्त्यांचा 
ईश्चरक्रोध करताना फारच दु:खी होत असणार. त्याच्या क्रोधाने कुंडे भरली म्हणजे त्याचा क्रोध हे काव पाणी 
आहे ? की ज्याने कुंडे भरली असा दुसरा एखादा द्रव पदार्थ आहे ? आणि शंभर कोसपर्यंत रक्‍त वाहत जाणे 
ही अशकय गोष्ट आहे. कारण वारा लागताच रक्त गोठते. मग ते कसे वाहू शकेल ? म्हणून असल्या गोष्टी 
मिथ्या असतात. ॥१२३॥ 

(१२४) नंतर मी पाहिले तो साक्षीच्या मंडपाचे स्वर्गातील मंदिर उघडले. -ोहान प्र. अ. (५, ओ.५ 

(समीक्षक) ख्रिस्त्यांचा ईश्वर सर्वज्ञ असता तर त्याला साक्षीदारांचे काय काम ? तो सर्वज्ञ असता तर 
त्याला सर्व काही समजले असते. यावरून असे नक्की ठरते की यांचा ईश्वर सर्वज्ञ नसून माणसांसारखा अल्पज्ञ 
आहे. तो ईश्वरत्वाचे काय काम करू शकणार ? नाही ! नाही !! नाही !!! याच प्रकरणात देवदूतांच्या मोठमोठ्या 
अशक्व गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. त्या कोणीही खऱ्या मानू शकत नाही. किती म्हणून लिहावे? या प्रकरणात 
सगळ्या अशाच गोष्टी भरलेल्या आहेत. (!२४॥ 

(१२५) आणि तिच्या अधर्मांची (कुकमांची) आठवण देवाने केली आहे. जसे तिने दिले तसे तिला द्या. 
तिच्या कर्माप्रमाणे तिला दुप्पट द्या. तिने प्याल्यात जितके ओतले त्याच्या दुप्पट तुम्ही त्यात ओता, 

-योहाम प्र. अ. १८, ओ.५-६ 
(समीक्षक) पाहा, खिस्त्यांचा ईश्वर प्रत्यक्ष अन्याय करणारा आहे. कारण ज्याने जसे व जेवढे कर्म केले 
असेल त्याला तसे व तेवढेच फळ देणे याला न्याय म्हणतात. त्याहून कमी अथवा अधिक देणे हा अन्याय आहे. 
।_ जे लोक अन्याय करणाऱ्याची उपासना करतात ते न्यायी कसे असतील ?॥१२५॥ 
(१२६) कारण कोकराचे लग निघाले आहे; आणि त्याचा नवरीने स्वत:ला सजविले आहे. 
र्‍योहानप्र:अ १९,अ. १९, ओ.७. 
ऐका ! ख्िस्त्यांच्या स्वर्गात विवाहही होतात. कारण येशुचा बिवाह ईश्वराने तेथेच 
केला. तेव्हा विचारले पाहिजे की, त्याचा सासरा, सासू, मेहुणा वगैरे कोण होते आणि त्याला किती मुलेबाळे 
झाली ? आणि वीरयंनाश झाल्याने शक्ति, बुद्धि, पराक्रम, आयुष्य वगैरेही घटत जाते. त्यामुळे एव्हाना येशुने 
तेथे देहत्यागही केला असेल. कारण संयोगजन्य पदार्धांचा वियोग अवशय होत असतो. आतापर्यंत खिस्ती 
लोकांनी येशूवर श्रद्धा ठेवून स्वत:ची फसवणूक करून घेतली. यापुढेही ते किती काळ आपली अशी फसवणूक 
करून घेत राहतील कोण जाणे ?१२६॥ 

(१२७) त्याने दियाबल व सैतान म्हटलेला जुनाट साप म्हणजे अजगर त्यास धरले. त्याने एक हजार 
वर्षेपर्यंत अगाधकूपात बांधलेला असा पडून राहावे म्हणून त्याला त्या अगाधकूपात टाकून दिले आणि हजार 
वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याने राष्ट्रांस आणखी ठकवू नये म्हणून वरून बंद करून त्यावर सील ठोकले. त्यानंतर 
त्याला थोडा वेळ सोडले पाहिजे. -बोहान प्र. अ.२०, ओ.२-३. 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा श्ड्ट तेरावा समुल्लास 


(समीक्षक) आ? 















"क्ले (समीक्षक) पाहा ! मरू मरू म्हणून मोठ्या मुप्किलीने सैतानाला पकडले आणि एक हजार वर्षेपर्यंत 


त्याला बंद करून ठेवले. तरीही सुटेल त्यावेळी तो पुन: लोकांची दिशाभूल करणार नाही काय ? अशा दुष्टला 
कायमचे तुरुंगातच डांबून ठेवले पाहिजे किंवा मारल्या शिवाय सोडूच नये. परंतु या मैतानाचे अस्तित्व हा 
ख्विस्त्यांचा केवळ भ्रम आहे. वास्तवात तसे काहीही नाही. फक्त लोकांना भीती दाखवून आपल्या कळपात 
ओढण्याची ती एक योजना आहे. एका लबाड इसमाने भोळ्याभाबड्या लोकांना सांगितले की, “चला ! मी 
तुम्हांला देवाचे दर्शन घडवितो," तो त्यांना एका एकांत जागी घेऊन गेला. त्या ठिकाणी त्याने आधीच एका 
माणसाला चतुर्भुज बनवून एका झाडीमध्ये उभे करून ठेवले होते. त्याने त्या लोकांना सांगितले की, "डोळे 
मिटा वमी सांगेन तेव्हा डोळे उघडा. आणि पुन: मी सांगेन तेव्हा डोळे मिटा. जो कोणी डोळे मिटणार नाही तो 
आंधळा होईल." असाच त्यांच्या मनात आहे की जो आमचे मत मानत नाही तो सैतानाने पछाडलेला आहे. 


त्याप्रमाणे तो त्यांना तेथे घेऊन गेल्यावर म्हणाला, ''तो पाहा नारायण !'' आणि लगेच त्यांना डोळे मिटण्यास * 


सांगितले. तो देव बनलेला माणूस जेव्हा झाडीत लपला तेव्हा त्याने त्या लोकांस सांगितले, ''आता डोळे 
उघडा, तुम्हा सर्वांना नारायणाचे दर्शन घडले ! ' वेगवेगळ्या पंश्चियांच्या या अशाच लीला आहेत. म्हणून 
त्यांच्या मायाजाळात कोणी अडकता कामा नये. ॥१२७॥ 

(१२८) गंतर मोठे पांढरे राजसिंहासन व त्यावर बसलेला एक जण माझ्या दृष्टीस पडला, त्याच्या 
तोंडापुढून पृथ्वी व आकाश हे दोन्ही पळाले. त्यांच्याकरिता ठिकाण म्हणून सापडले नाही, ... मग मृत 
झालेल्या लहानथोरांना मी राजसिंहासनापुढे उभे राहिलेले पाहिले. त्यावेळी पुस्तके उघडली गेली. तेव्हा दुसरे 
एक पुस्तक उघडले गेले. ते जीवनाचे होते आणि त्या पुस्तकात जे लिहिले होते त्यावरून मृतांचा न्याय ज्यांच्या 
त्यांच्या कर्माप्रमाणे ठरविण्यात आला. -योहाम प्र. अ.१०, ओ.!(- २. 

(समीक्षक) किती पोरकटपणाच्या गोष्टी आहेत पाहा ! पृध्वी आणि आकाश कसे पळू शकतील? ते 
कशावर स्थिर राहणार? ज्याच्या समोरून ते पळाले त्यांचे सिंहासन व तो कोठे 'डिला ? मेलेल्या माणसांना 
परमेश्वरासमोर उभे करण्यात आले तेव्हा परमेश्वर बसला होता की उभा होता ? हहलोकातीच न्याणाऱश 
(कचेरी) व दुकान यांमध्ये जसा व्यवहार चालतो तसाच ईश्वराचा व्यवहार चालतो की जो कागदात 
लिहिल्याप्रमाणे हिशेब चालतो त्यांमध्ये सर्व जीवांची हकीकत इंश्रर स्वत: लिहितो की त्याचे दिवाणजी 
लिहितात ? असल्या हास्यास्पद गोष्टींवर लोकांना विश्वास ठेवायला सांगून ख्विस्ती वगैरे पंथाच्या 
लोकांनी जो ईश्वर नाही त्याला ईश्वर बनवून टाकले आहे; आणि जो खर ईश्वर आहे त्याला अनीश्रर ठरवून 
टाकले आहे. ॥१२८॥ 

(१२९) सातदेवदूतांपैकी एक देवदूत मजबरोबर बोलला. तो म्हणाला, “'ये. नवरी म्हणजे कोकराची 
बायको मी तुला दाखवितो.'' -बोहान प्र:अ. २१, ओ.९. 

(समीक्षक) छान ! येशूला स्वर्गात नवरी म्हणजे स्त्री तर छानच मिळाली. तो मजा मारत असेल. जे-जे 
ख्रिस्ती तेथे जात असतील त्यांनाही स्त्रिया मिळत असतील आणि मुले-बाळे होत असतील आणि फार गर्दी 
झाल्यामुळे रोगराई होऊन मरतही असतील. अशा स्वर्गाला येथूनच हात जोडले पाहिजेत !॥१२९॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४६९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








(१३०) नगर चौरस होते. त्याची जितकी रुंदी होती तितकीच त्याची लांबी होती. - माप 
बोरूने घेतले. ते सहाशे कोस भरले. त्याची लांबी, रुंदी व उंची समान होती. ... मग त्याने त्याच्या तटाचेंभाप 
घेतले. ते माणसाच्या हाताने एकशे चव्वेचाळीस हात भरले. माणसाचा हात म्हणजे देवदूताचा हात. ... त्याचा 
तट 'यास्फे* रलाचा होता आणि नगर शुद्ध काचेसारखे शुद्ध सोनेच होते. ... नगराच्या तटाचे पाय वेगवेगळ्या 
मूल्यवान रलांनी शेंगारले होते. पहिला पाया यास्फे, दुसरा नीळ, तिसरा शिवधातू, चवधा पाचू, ... पाचवा 
गोमेद, सहावा सार्दी (माणिक), सातवा लसणा (पीतमणी), आठवा गोमेद (फीरोजा), नववा पुष्कराज, 
दहावा सोनलसणी, अकरावा याकींथ (धुप्रकांत), बारावा पद्यराग या र्लांचा होता. ... बारा वेशी, बाग 
मोत्यांच्या होत्या. एकेक वेस एकेका मोत्याची होती. नगरातील मार्ग पारदर्शक काचेसारखा शुद्ध सोनेच होता. 

- बोहानप्र.अ.२१, ओ.(६-२!. 

(समीक्षक) खिस्त्यांच्या स्वर्गाचे हे वर्णन ऐका. ख्रिस्ती लोक एवढ्या मोठा संख्येने जन्मतात व 
मरतात. ते सगळे एवढ्या मोठ्या शहरात (स्वर्गात) कसे सामावू शकतील? कारण तेथे माणसांचे आगमन 
होते. पण तेथून कोणी बाहेर जात नाही. ही नगरी बहुमूल्य र्लांनी बनविलेली आहे, ती संपूर्ण सोन्याची आहे, 
वगैरे जे काही लिहिलेले आहे तो भोळ्याभाबड्या लोकांना फसवून गुंतविण्याचा डाव आहे. शहराची जी 
लांबी-रुंदी लिहिलेली आहे ती असू शकते. पातु त्याची उंची साडेसातशे कोस कशी काय असू शकेल ? ही 
सर्वस्वी खोटी, कपोलकल्पनेतील गोष्ट आहे आणि एवढे मोठे मोती कोठून आले असतील? हे लिखाण 
काणाऱ्याच्या घरच्या माठातून ? या धापा पुराणांच्याही बाप आहेत. ॥१३०॥ 

(१३१) त्याच्यात काही निषिद्ध आणि अमंगळपणा व असत्य आचरणारा इसम यांचा प्रवेश होणारच. 
नाही. तर कोकराच्या जीवनी पुस्तकात लिहिलेल्या लोकांचा मात्र होईल. -बोहन प्र, अ.२!, ओ. ९७. 

(समीक्षक) जर असे आहे तर पापी लोकही ्रिक्षन झाल्यास स्वर्गात जाऊ शकतात असे ख्रिस्ती लोक 
का सांगतात ? हे बरोबर नाही. तसे असेल तर ज्या बोहानने (सेट जॉनने) या पुस्तकात इतक्या खोट्यानाट्या 
गोध्ी लिहून ठेवल्या आहेत तो स्वर्गात कधीच प्रवेश करू शकला नसणार. तसेच येशुही स्वर्गात गेला नसणार. 
कारण जर एकटा पापी स्वग प्राप्त करू शकत नाही तर ज्याने अनेक पाप्यांच्या पापांचे ओझे आपल्या शिरावर 
घेतले आहे तो कसा काव स्वर्गवासी होऊ शकेल ? 

(१३२) पुढे काहीही शापित असणार नाही. तर त्यामध्ये देवाचे व कोकराचे राजसिंहासन असेल; आणि 
त्याचे दास त्याची सेवा करतील. ... ते त्याचे मुख पाहतील व त्याचे नाव त्यांच्या कपाळावर असेल. ... यापुढे 
रात्र असणार नाही आणि त्यांस दिव्याच्या अथवा सूर्याच्या प्रकाशाची गरज नाही. कारण प्रभू देव त्यांजवर 
प्रकाश पाडतो; आणि ते युगानुयुगे राज्य करतील. -योहानप्र. अ.२२, ओ.३-५. 

(समीक्षक) पाहा ! हाच ख्रिस्त्यांचा स्वर्गवास. ईश्वर आणि येशू कायमचे सिंहासनावर बसून राहणार 
काय? आणि त्यांचे दास सदैव त्यांची तोंडे पाहत त्यांच्या समोर उभे राहणार ? आता हे तर सांगा की तुमच्या 
ईश्वराचे तोंड युरोपीय लोकांच्या तोंडासारखे गोरे आहे की आफ्रिकेतील काळ्या लोकांच्या तोंडासारखे काळे 


ख्रिश्‍चन पंथाची समीक्षा ४७० तेरवासमुल्लास 














इतर देशांतील लोकांच्या तोंडासारखे आहे ? तुमचा हा स्वर्गही तुरुंगासारखा बंधनरूप आहे. कारण 
तेथील लोकांमध्ये लहान मोठा भाव आहे आणि त्या एकाच नगरात राहणे भाग असते. मग तेथे दुःख का 
असणार नाही ? तसेंच जो चेहरा धारण करणारा आहे तो ईश्वर कधीही सर्वज्ञ व सर्वेश्षर असू शकत 
नाही. ॥१३२॥ 

(१३३) पाहा, मी लौकर येतो. आणि प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणे देण्यास माझ्याजवळ 
(फळ) आहे. -वोहामप्र.अ. २२, ओ.१२ 

(समीक्षक) प्रत्येकाला त्याच्या कर्मानुसार फळ मिळते तर पापांची कधीही क्षमा होत नाही आणि जर 
क्षमा दिली जात असेल तर बायबलातील गोष्टी खोट्या आहेत. जर कोणी असे म्हणेल की क्षमा करणेही 
बायबलात लिहिले आहे तर ही दोन विधाने परस्परविरोधी म्हणून खोटी आहेत. म्हणून त्यांना मानणे 
सोडून द्या. ॥१३३॥ 

बायबलामध्ये लाखो गोष्टी खंडनीय आहेत. त्या सर्वांविषयी कुठवर लिहावयाचे ? ख्िस्तयांचा मतप्रंथ जे 
बायबल त्यातील वर्णनाचा केवळ थोडासा नमुना बानगीदाखल आम्ही येथे दाखविला आहे. एवढ्या वरूनच 
बुद्धिमान लोक पुष्कळ काही समजून घेतील. त्यातील काही थोड्या गोष्टी वगळल्यास इतर सार्‍या खोट्यानाट्या 
गोष्टीच त्यात भरलेल्या आहेत. असत्याच्या संगतीने सत्यही शुद्ध राहत नाही. त्याचप्रमाणे बायबल हा मतग्रंधही 
स्वीकारा होऊ शकत नाही. परंतु ते सत्य तर वेदांचा स्वीकार केल्यानेच ग्रहण होते, 

श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते 


ड्ति 
सुभाषावरिभूषिते कृश्चीनमतत्रिषये 
त्रयोदशः समुल्लास संम्पूर्ण: ।॥।१३॥॥ 













मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्वार्थ प्रकाश* या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 

म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 





सत्यार्थ प्रकाश ड७£ महर्षि दयानंद सरस्वती 








ऱ्य (४) 








या चौदाव्या समुद्ासात आम्ही मुसलमानांच्या (मता) पंथाविषवी विवेचन केले आहे. तेकेवळ कुराणाच्या 
अभिप्रायानुसार आहे. इतरग्रंथांचा विचार माही. कारण मुसलमान कुराणावरच पूर्ण श्रद्धा ठेवतात. मुसलमागांमध्यें 
अनेक पंथ असल्याने एखाद्या शब्दाचा काय अर्थ लावायचा वा विषयी त्यांच्यात मतभेद आहेत. तथापि 
कुराणावरील श्रद्धेच्या बाबतीत सर्वांचे एकमत आहे. मूळ कुराण अरवी भाषेत असून भौलवी लोकांनी ते उर्दूत 
लिहिले आहे. त्याचे देवनागरी, हिंदीत रूपांतर करून ते अरबीच्या मोठमोठ्या विद्वानांकडून आम्ही तपासुन 
लिहिले आहे. जर कोणी अमे म्हणेल की, अमुक अर्थ बरोबर नाही, तर त्याने प्रथभ मौलवी साहेबांच्या 
खंडन करावे आणि मगं या विषयावर लिहावे. कारण हेलिखाण केवळ मानव जातीच्या कल्याणासाठी 
पत्यापर्‍याच्या निर्णपासाठी केलेले आहे. सर्व (मता) पंथाविषयी थोडे धोडे ज्ञान प्रत्येकाला व्हावे व 
'जेनिमय करण्याची संधी मिळावो आणि त्यांनी एकमेकांच्या दोषाचे खंडन 
-पंथांवर ना या मतावर खोटेनाटे दोषारोप करावे अथवा त्यांची अवास्तव 
म्हणून सांगावेत व जे दोष आहेत ते दोष सवांना कळावेत. यांमुळे कोणीही 
'नाही आणि सत्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण करू शकणार नाही 
मत्यामत्य प्रकाशित केल्यानंतरही ज्याची इच्छा असेल त्याने ते मानावे अथवा मानू नये. 
कोणावरही जुलूम जबरदस्ती केली जात नाही, आपल्या अथवा इतरांच्या दोषांना दोष व गुणांना गुण समजून 
गुणांचे ग्रहण व दोषांचा त्याग करणे, तसेच दुराग्राही लोकांचा दुराग्रह कमी करणे हीच सज्जनांची रीत आहे. 
कारण पक्षपातामुळे जगात खूपच अनर्थ घडले आहेत व घडत आहेत. खरी गोष्ट अशी आहे की, वा अनिश्चित 
व क्षणभंगुर जीवनात दुसऱ्याचे नुकसान करून स्वत:ला व इतरांना लाभापासून वंचित ठेवणे हे माणुसकीला 

शोभणारे नाही, 
जर काही वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध लिहिले गेले असेल तर सज्जन लोकांनी त्या आमच्या निदर्शनास आणून 


मुस्लिमपंथाचीसमीक्षा ४७२ ऑढ  चोदावासमुल्लास 


















द्यावे. नंतर जे उचित असेल ते मानले जाईल कारण हे लिखाण हटू, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, वादविवाद व विरोध 
वाढविण्यासाठी नव्हे तर कमी करण्यासाठी करण्यात आलेले आहे. एकमेकांची हानी करण्यापासून वेगळे राहून 
परस्परांना लाभदायक होईल असे कार्य करणे हे आमचे मुख्य कर्तव्य आहे. आता वा चौदाव्या समुल्लासात 
मुसलमानांच्या पंथाविषयीचे विवेचन सर्व सज्जनांच्या विचारार्थ मी प्रस्तुत करीत आहे. त्यांनी विचार करून 
त्यातील इृष्ट असेल ते ग्रहण करावे आणि अनिष्ट असेल त्याचा त्याग करावा. 

आजकाल कुराणच्या सर्वसाधारण उपलब्ध आवृत्तीमध्ये सुरतचे नाव व आयतची क्रम संख्याच दिली 
जाते. पातु वा कारणाने महर्षिनी दिलेले संदर्भ-चुकीचे होत नाहीत. तरीही आम्ही सर्वसाधारण वाचकांच्या 
विशेष सोईसाठी कुराणच्या सध्याच्या सर्वसाधारण आवृत्तीतील काही संदर्भ चौदाव्या समुद्लासाच्या समीक्षेच्या 
क्रमाने खाली देत आहोत. 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दर्ययेषु इत्यनुभूमिका ॥ 





मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा "सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 
म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 











सत्यार्थ प्रकाश ४७३ महर्षि दयानंद सरस्वती 








मुस्लिम वडे समीक्षा 








यानंतर मुसलमानांविषयी आम्ही लिहिणार आहोत. 
ईश्‍वराच्या नावाने आरंभ 

(१) परम दयाळू (आणि) कृपाळू परमेश्वराच्या नावाने (मी आरंभ करतो) पंत्रिल | सिपाग !। सूख १ 

(समीक्षक) मुसलमान लोक असे म्हणतात की, कुरण हे ईश्रराचे आहे; परंतु या वचनावरून असे दिसून 
येते की, हे रचणारा कोणीतरी दुसरा आहे. कारण जर पसेश्वराने कुरण रचले असते तर 'पर्मेश्वराच्या नावाने 
मी आरंभ करतो' असे न म्हणता त्याने 'मानवांना उपदेश देण्यासाठी मी आरंभ करतो' असे म्हटले असते. 
तुम्ही असे म्हणा,' अशी शिकवण तो माणसांना देत असेल तर तेही बरोबर नाही. कारण पापाचा प्रारंभही 
देवाच्या नावाने होऊन देवाचे नावही दूषित होऊन जाईले. जरंतो दया व क्षमा करणारा असेल तरंत्याने आपल्या 
सृष्टितील मनुष्यांच्या सुखासाठी इतर प्राण्यांना दारुण पीडा देऊन मारण्याची व त्यांचे मांस खाण्याची आज्ञा का 
द्विली ? ते प्राणी निरपराधी व परेश्रराने निर्माण केलेले नाहीत काय ? त्याने हे सुद्धा असे सांगावयास पाहिजे 
होते की, 'परमेश्रराच्या नावाने मी फक्त चांगल्या गोष्टींचा आरंभ करतो. वाईट गोष्टींचा नव्हे, या वचनात 
गोंधळ, घोटाळा आहे. चोरी, जारी (व्यभिचार), मिध्याभाषण वगैरे अधार्मिक कृत्यांचा प्रारंभही देवाचे नाव 
घेऊन करावा काय ? असा गोंधळ असल्यामुळेच कसाई वगैरे मुसलमान गाय वगेरे पशूंच्या माना कापतानाही 
प्रारंभी 'बिस्मिल्लाह' (देवाच्या नावाने) असे म्हणतात. जर हाच याचा पूर्वोक्त अर्थ आहे तर वाईट गोष्टीचा 
प्रारंभ सुद्धा परमेश्वराच्या नावाने म्हणतात. वामुळे मुसलमानांचा खुदा दयाळू देखील राहणार नाही, कारण 
त्याची दया त्या पशूंर राहिली नाही. मुसलमानांना वा वचनाचा दुसराच करतात. वेगळा अर्ध लावीत असतील 
तरत्याचा शुद्ध अर्थ काय आहे ? इत्यादी ॥!॥| 

(२) सर्व स्तुती सकल जगाचा पालनकर्ता असा जो परमेश्वर त्यालाच (योग्य) आहे. (तो) परम दयाळू 
(आणि) कृपाळू (आहे) मं. १! सि. !। सूर्तुल्फातिह्ा आवठ १ २ 


जुव्लमप्याचीसमीक्षा ४७ । ढचौदावासमुल्लास 





(समीक्षक) कुराणाचा खुदा जगाचा पालनकर्ता आणि सर्वावर दया करणाराव क्षमाशील असता तर इतर 
मता (पंथा) च्या लोकांना आणि पशुपक्ष्यानाही मुसलमानांकडून मारण्याचा हुकूम त्याने दिला नसता. तो क्षमा 
करणारा आहे म्हणजे तो पाप्यांनाही क्षमा करील काव ? जर तसे असेल तर काफिरांची कत्तल करा, जे कुराण 
वपैगंबर यांना मानणारे नाहीत ते काफिर आहेत असे त्याने मुसलमानांना का सांगितले असते ? म्हणून कुरण 
हे ईश्वरकृत दिसत नाही. ॥२॥ 

(३) (हो शेवटच्या) निर्णयाच्या दिवसाचा धनी (आहे). (हे परमेश्वरा) तुझीच भक्ती आम्ही कीत 
आहोत; व तुझीच मदत आम्ही मागत आहोत. तू सर मार्ग दाखव. मं. !। मि. !। सू. (आ, ३०५ 

(समीक्षक) परमेश्वर नित्य न्याव करीत नाही काव ? तो एका दिवशीच न्यावनिवाडा करतो काव ? यामुळे 
तर अंधार दिसत आहे. त्याचीच भक्ती करणे व त्याच्याकडेच साह्य मागणे हे ठीक आहे. परंतु वाईट गोष्टींसाठीही 
साह्य मागाववाचे काव ? आणि सरळ (योग्य) मार्ग फक्त मुसलमानांनाच आहे की इतरांचाही आहे ? सरळ 
मार्गाचा अवलंब मुसलमान का करीत नाहीत ? वाईट गोष्टीकडे नेणार सरळ मार्ग तर त्यांना नको ना? सर्वांचे 
कल्याण एकच आहे. तर मग मुसलमानांचेच असे काव वैशिष्ट्य राहिले? जे इतरांचे कल्याण इच्छित नसतील 
तरते पक्षपाती आहेत. ॥|३॥| 

(४) (म्हणजे) ज्या (लोका) वर तूकृपा केली आहेस त्यांना मार्ग (दाखव) पण ज्यांच्यावर (तुझा) कोप 
झालेला आहे त्यांना (मार्ग) नको आणि आडमार्गी धटकणाऱ्यांनाही नको. मं. !।ति. (|. !।आ. ६। ७ 

(समीक्षक) जर मुसलमान लोक पूर्वजन्स व पूर्वकृत पाप-पुण्य मानीत नाहीत तर काही लोकांवर दया 
करणे व काही लोकांवर दया न करणे वामुळे परमेश्वर पक्षपाती होईल. कारण पापपुण्याचा विचार न करता 
सुखदु:ख देणे हा निव्वळ अन्याव आहे. तसेच विनाकारण एखाद्यावर दया करणे आणि एखाद्यावर कोप करणे 
हेही अस्वाभाविक आहे. कारण पापपुण्याचा विचार केल्याशिवाब तो दया अथवा कोप करू शकत नाही आणि 
त्यांचे पूर्वसंचित पापपुण्यच नाही तर कोणावर दया करणे व कोणावर क्रोध करणे होऊ शकत नाही. या 
आयतीवरील टिपणीत (भाष्यामध्ये) 'लोकांनी हा सूर नेहमी याप्रकारे म्हणावा, यासाठी परमेश्वराने तो 
लोकांच्या तोंडून वदविला आहे.' असे असेल तर अलिफ, बे वगरे अक्षरही ईश्वराने शिकविली असतील. जर 
तसे नसेल तर अक्ष॒ज्ञानाशिवाय हा सुरा ते लोक कसे वाचू (म्हणू) शकले ? ईश्वराने नुसते ते त्यांना म्हणायला 
सांगितले व ते म्हणत गेले काय ? असे असेल संपूर्ण कुरण तोंडी शिकविले असणार. यावरून असे समजले 
पाहिजे की, ज्या पुस्तकात पक्षपाताच्या गोष्टी असतील ते पुस्तक ई श्वर्कृत होऊ शकत नाही. जसे कुरण अरबी 
भाषेत अवतरल्यामुळे अरब लोकांना त्याचे वाचन-अध्यवन करणे सोपे तर इतर भाषा बोलणार्‍यांना अवघड 
जाते. यामुळे परमेश्वरात पक्षपात येतो. ज्याप्रमाणे परमेश्वराने या सृष्टितील सर्व देशांत राहणाऱ्या लोकांविषयी 
न्यावदृष्टी बाळगून सर्वच देशांतील लोकांना जी भाषा समान परिश्रम घेऊन शिकावी लागते अशा विलक्षण 
संस्कृत भाषेत वेदांची रचना केली त्याप्रमाणे त्याने कुराणाच्या बाबतीत केले असते तर त्याच्यावर 
पक्षपातीपणाचा आरोप ठेवता आला नसता. ॥४॥ 





सत्यार्थ प्रकाश ४७५ महार्षि दयानंद सरस्वती 











च पुस्तकात कमतरता होती काय ? 

(५) हे (असे) पुस्तक (होय की) त्या (च्या ईश्ररवाणी होण्या) त कसलाच संशय नाही. (ते परमेश्वराला) 
भिऊन चालणाऱ्यांस सनमार्गदर्शक (होय). (म्हणजे) जे लोक (धर्मविषयक) गैबी-इंद्रियातीत-गोष्टीवर विश्वास 
ठेवतात व (नित्य) नमाज पढतात आणि जे काही आम्ही देऊन ठेवले आहे त्यातून (परमार्थात) खर्च वेच 
करतात; आणि (हे पैगंबरा!) जे लोक, तुला जे (पुस्तक) प्रकट करण्यात आले आहे त्यावर व तुझ्यापूर्वी जी 
(पुस्तके) प्रकट झाली आहेत त्यांवर विश्वास ठेवतात; आणि परलोकीचीही जे (पूर्ण) खात्री बाळगतात, 
असलेच लोक आपल्या पालनकर्त्यांच्या सरळ मार्गावर होत; आणि हेच (अखेर आपल्या मनोरथात) सफल 
होतील. (है पैगंबरा !) ज्या लोकांनी (इस्लाम स्वीकारण्याचे) नाकारिले, त्यांना तू (ईश्वरी शिक्षेचे) भय 
दाखविलेस काय अगर न दाखविलेस काव सारखेच. ते तर विश्वास धरणार नाहीत. परमेश्वराने त्यांच्या 
अंत:करणावर व त्यांच्या कानांवर मोहर लावली आहे; व त्यांच्या डोळ्यावर पडदा (पाडला) आहे; आणि 
त्यांना (परलोकी) मोठी शिक्षा (होणे) आहे. -मं.!,सि.!, सु.२, आ.२-७. 

(समीक्षक) आपल्याच तोंडाने आपल्याच पुस्तकाची प्रशंसा करणे ही ईश्वराची दांभिकता नाही काय ? 
परहेजगार म्हणजे धार्मिक लोक स्वत:च सन्मार्गावर असतात. पण जे वाईट मार्गाने जाणारे आहेत त्यांना हे. 
कुराण सन्मार्ग दाखवूच शकत नाही. मग त्याचा काय उपयोग ?॥१॥ पाप, पुण्य वं पुरुषार्थ केल्याशिवाय 
परमेश्वर आपल्याच खजिन्यातून खर्च करण्यास पैसे देतो काय ? जर देत असेल तर सर्वांना का देत नाही ? आणि 
मग मुसलमान लोक परिश्रम कशाला करतात ? ॥ २॥ जर बायबल वगैरे मतगरंथावर श्रद्धा ठेवणे योग्य आहे तर 
मुसलमान लोक कुराणावर जशी श्रद्धा ठेवतात तशी बांयबल वॉर ग्रंथावर का ठेवीत नाहीत ? आणि. जरते 
तशी श्रद्धा ठेवीत असतील तर कुराणाचे अस्तित्व कशासाठी आहे ? कुराणात अधिक गोष्टी सांगितल्या आहेत 
असे म्हणणे असेल तर पूवीच्या ग्रंथात म्हणजे बायबलात त्या गोष्टी लिहावला इश्वर विसरला असेल. पण जर 
तो विसरला नसेल तर मग कुंगणाची रंचना निष्प्रयोजन आहे. आम्ही पाहतो की, बायबल व कुगण थांतील 
काही गोष्टी एकसमान मिळत नाहीत. तेवढ्या वगळल्यास बाकी सर्व गोष्टी सारख्याच आहेत. मा परमेश्वराने 
बेदाप्रमाणे एकचग्रंथ का निर्माणि केला नाही ? कयामतवर म्हणजे अंतिम न्यायनिवाड्याच्या दिवसावरच विश्वास 
ठेवला पाहिजे; इतर कशावर विश्वास ठेवायचा नाही काय ?॥३॥ फक्त ख्रिस्ती व मुसलमान लोकच ईश्वराच्या 
उपदेशानुसार वागतात ? त्यांच्यामध्ये कोणी पापी असत नाही काव ? अधर्मी असणारे खिस्ती व मुसलमानही 
मोक्ष मिळवितील आणि इतर धर्मनिष्ठ अंसणारेही मोक्ष मिळविणार नसतील तर ती अत्यंत अन्यावाची व 
ंदाधुंदी नव्हे काय ?॥४॥ जे लोक इस्लाम' मत मानत नाहीत त्यांना काफिर ठरविणे हा एकतर्फी निवाडा नाही. 
कांय ॥५॥ परमेश्ररानेच त्यांच्या अंत:करणावर व कानांवर मोहोरलावली असेल व म्हणूनच ते पाप करतात 
तरत्यात त्यांचा काही दोष नाही. तो इंश्वराचाच दोष आहे. त्यामुळे सुखदुःखाची किंवा पापपुण्याची जबाबदारी 
माणसांवर येऊ शकते नाही. मग खुदा त्यांना शिक्षा का करतो ? कारण त्यांनी पाप अथवा पुण्य स्वतंत्रतेने 
केले नाही. ॥६॥ 


मुत्लमप्याकसमक्ञा | ४७६ चौदावासमुल्लास ४७ समुल्लास 





(६) त्यांच्या अंतःकरणात (आधीच अविश्वासाचा) रोग होता. तशात आता (कुराण प्रकट करून) 
अल्लाने त्यांचा (तो) रोग (आणखीही ) वाढविला. -म. !, मि.!, तू.२, आ.!०. 

(समीक्षक) त्यांचा काहीही अपराध नसताना खुदाने त्यांचा रोग वाढविला. त्याला दया आली नाही. त्या. 
ब्रिचाऱ्यांना फार दु:ख झाले असणार. हे कृत्य मैतानाच्या कृत्याहूनही जास्त सैतानीपणाचे नाही काय ? 
एखाद्याचे मन मोहोरबंद करणे, एखाद्याचा रोग वाढविणे हे ईश्रराचे काम असू शकत नाही. कारण रोग वाढविणे 
हे ज्याच्या त्याच्या पापामुळे आहे. 

(७) ज्या (परमेश्वरा) ने तुम्हांसाठी पृथ्वीला बिछठाईत व आकाशाला छत बनविले. -मं.!, सि.!.पू.२,आ.२२ 

(समीक्षक) आकाश हे कशाचे तरी छत होऊ शकते काय ? ही अडाणीपणाची गोष्ट आहे. आकाशाला 
छत समजणे हास्यास्पद आहे. जरं कोणत्या प्रकारच्या पृध्वीला आकाश मानत असाल तर ती त्यांची आपली 
घरातील गोष्ट आहे. ॥७॥ 

(८) आणि आम्ही आपला सेवक (मोहंमद) यास जे (कुरण) प्रकट केले त्यासंबंधाने जर तुम्ही संशयात 
असाल, (व समजत असाल की हे इश्वर पुस्तक नव्हे, पण मनुष्याने रचलेले आहे ) आणि तुम्ही (आपल्या त्या 
दाव्यात) खरे असाल, तर ह्यासारखाच एक अध्याय (सूरा तुम्ही रचून) आणा व परेश्वराखेरीज तुम्ही आपले 
प्रत्यक्षही माहितीही बोलावून घ्या. मग जर तुम्ही (एवढी गोष्टही) न करू शकला व (ती) तुमच्याने केव्हाही 
करवणारच नाही, तर ज्या नरकालीचे इंधन मनुष्ये व दगड होतील, त्याचे भय बाळगा. तो नास्तिकांकरिता 
(भडकवून) तवार ठेवलेला आहे. -म॑.!नि.!, पू.२, आ. २३, २४. 

(समीक्षक) कुराणातील सूर्‍यांसारखा एखादा सुरा रचणे ही अशक्य गोष्ट आहे काव ? अकबर बादशाहाच्या 
कारकीर्दीत मौलवी फैजीने टिंबविरहित (नुक्‍्ता असणारी अक्षरे नसलेले) कुराण रचले नवहते काय ? 
ती नरकाची आग कोणती आहे ? या आगीला भिण्याचे कारण नाही काव ? या आगीतही जे काही टाकावे ते 
सारे जळून जाते. ज्याप्रमाणे कुगणात असे लिहिले आहे की, काफिरांसाठी नरकाचे दगड तयार करण्यात आले 
आहे त्याचप्रमाणे पुराणांमध्ये असे लिहिले आहे की, म्लेच्छांसाठी घोर नरक तयार करण्यात आला आहे, 
आता तुम्हीच सांगा की, कोणाचे म्हणणे खरे मानायचे ? त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आपापल्या पंथाचे लोक 
स्वर्गाला आणि दुसऱया पंथाचे अनुयायी नरकाला जातात. म्हणून दोघांचीही मते खोटी आहेत. खरी गोष्ट अशी 
आहे की जे धर्मनिष्ठ असतील त्यांना सुख मिळेल आणि जे पापी असतील वांना दु:ख भोगावे लागेल. मग ते 
कोणत्याही पंथाचे असले तरीही त्याने काही फरक पडत नाही. ॥८॥ 

स्वार्गातील स्त्रिया 

(९) आणि (हे पैगंबरा !) ज्या लोकांनी विश्वास धरिला व चांगली कामेही केली, तू त्यांना शुभवर्तमान 
ऐक्रीव की, त्यांच्यासाठी अशा (स्वर्गीय) बागा आहेत की ज्यांच्या खालून नद्या वाहत असतील, जेव्हा त्यांना 
त्यातून एखादे फळ खावयास दिले जाईल, तेव्हा ते म्हणतील की आम्हाला पूर्वी जे दिले होते तेच हे आणि तेथे 


सत्यार्थ प्रकाश ४७७ महर्षि दयानंद सरस्वती 














डड चोस्बी (व निर्मल) जोडपी असतील व ठे त्या (बागां) त सदासर्वदा राहतील. 
-मं.१सू. १ सू. २, आ.२५, 

(समीक्षक) कुराणाचा हा स्वर्ग ससारापेक्षा कोणत्या बाबतीत उत्तम आहे ? कारण ज्या गोष्टी या जगात 
आहेत त्याच मुसलमानांच्या स्वर्गात आहेत. फरक एवढाच की, येथे पुरुष जन्मतात, मरतात, येतात, जातात. 
तसे स्वर्गात नसते. परंतु येथील स्रिया सदा सर्वकाळ राहत नाहीत; आणि तेथील स्ररिवा सदैव उत्तम राहतात. पण 
जोपर्यंत कयामतची (न्यायदानाची ) रात्र येणार नाही तोपर्यंत त्या बिचाऱ्यांचे दिवस कसे जात असतील ? मात्र 
खुदाची त्यांच्यावर कृपा होत असेल आणि खुदाच्या आश्रयाने त्या काळ कंठीत असतील तर ठौक आहे, 
कारण हा मुसलमानांचा स्वर्ग गोकुलिये गोसाव्यांच्या गोलोकासारखा आहे व त्यांच्या देवळासारखा दिसतो. 
कारण जसे गोलोकामध्ये पुरुषांपेक्षा स्रियांना जास्त महत्त्व दिले जाते तसेच खुदाच्या धरी स्रियांचा मानमरतबा 
पुरुषांपेक्षा जास्त असून त्यांच्यावर खुदाचे प्रेमही पुष्कळ आहे. पुरुषांवर नाही. कारण खुदाने बायकांना जसे 
स्वर्गात कायमचे ठेवून धेतले आहे तसे पुरुषांना ठेवून घेतलेले नाही. खुदाची मर्जी नसती तर त्या बायका 
स्वर्गात कशा राहू शकल्या असत्या ? ही गोष्ट अशी असेल तर खुदा या त्रियांत फसावा, ॥९॥ 

(१०) आणि परमेश्वराने आदमाला सर्व (वस्तूंची) नावे शिकविली. मंतर त्याने त्या वस्तूंना दूतापुढे 
मांडून फर्माविले की, जर तुम्ही (आपल्या दाव्यात) खरे आहा, तर तुम्ही मला ह्या वस्तूंची नावे सांगा (पाहू ?) 
(तेव्हा परमेश्वराने आदमला) फर्माविले की, हे आदम ! तूदूतास त्या (वस्तू) ची नावे सांग. मग जेव्हा आदमाने 
दृतास त्या (वस्तू) ची नावे सांगितली, तेव्हा (परमेश्वराने दूतास उद्देशून) सांगितले की, काय मी तुम्हास 
सांगितले नव्हते की मी आकाशाचे व पृथ्वीचे गुप्त भेद जाणतो आणि जे काव तुम्ही (आता) जाहीर काता व जे 
कायतुम्ही (मनात) लपविता ते (सर्वही) मला माहित आहे. -मं.!,सि.1,गू.२,आ. ३!, ३३ 

(समीक्षक) आपल्याच दृतांना फसवून आपला मोठेपणा सिद्ध करणे किंवा बढाई मारणे हे काय ईश्वराचे 
काम होऊ शकते ? हा तर शुद्ध दांभिकपणा झाला. त्याला कोणीही विद्वान मान्यता देऊ शकणार नाही 
अथवा त्याबद्दल अशी फुशारकी मारणार नाही. असल्याच गोष्टीद्वारे खुदा आपले श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करू 
इच्छितो काय? अर्थात जंगली लोकांमध्ये वाटेल तसला पाखंडीपणा चालू शकतो. सभ्य समाजात तो 


चालत नाही, ॥१०॥ 
सैताना द्वारा खुदाच्या आज्ञेचा भंग 
(११) आणि आम्ही दूतास फर्माविले की, तुम्ही आदमाला नमन करा. तेव्हा मैतानाखेरीज (सर्वांनीच) 
नमन केले. त्याने (मात्र) नाकारले; व तो शेखीत आला आणि नास्तिक बनून बसला. -म.!, मि.!, मू. २ 
आ.३४. 
(समीक्षक) यावरून खुदा सर्वज्ञ नाही आणि तो भूत, भविष्य व वर्तमानकाळाच्या सर्व गोष्टी जाणत 
नाही. तो जाणत असता तर त्याने मैतानाला उत्यन्रच कशाला केले असते ? शिवाय खुदामध्ये काही तेजही 











नाही. कारण सैतानाने खुदाचा हुकूमच मानला नाही आणि खुदा त्याचें काही वाकडे करू शकला नाही. 
आणली पाहा! जेथे सैतानासारखा एकच काफिर मुसलमानांच्या खुदाला पुरून उरला तेथे मुसलमानांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे कोट्यावधी काफिर आहेत अशा ठिकाणी मुसलमानांच्या खुदाचे व मुसलमानांचे काय चालू 
शकेल ? कधी-कधी खुदाही एखाद्याचा रोग वाढवितो व एखाद्याला चुकीचा मार्ग दाखवितो या गो खुदाने 
मैतानाकडूनं व सैतानाने खुदाकडून शिकून घेतल्या असाव्यात. कारण खुदाखेरीज सैतानाचा गुरू दुसरा कोण 
असणार ?॥११॥ 

(१२) आणिआम्ही (आदमला) सांगितले की, हे आदमा ! तू व तुझी पली (उभयता) स्वर्गातराहा व 
तेथे तुमच्या मर्जास येईल ते खूप खा (प्या). पण ह्या (गव्हाच्या) वृक्षाजवळ फिरकू नका. (असे कराल) तर 
तुम्ही (आपणच आपले) नुकसान करून घ्याल. मग सैतानाने त्यांना फूस दिली व (अखेर) ज्या (सुखा) तते 
होते त्यापासून त्यांना अंतरविले आणि आम्ही फर्माविले की, तुम्ही (सर्व) खाली उतरा. तुम्ही एकमेकांचे शत्रू 
आहात आणि पृथ्वोत तुझ्यासाठी एक (खास) वेळपर्यंत राहण्याचे ठिकाण व (निर्वाहाचे) साधन आहे, मग 
आदमने आपल्या पालनकर्त्यापासून (क्षमायाचनेचे काही) शब्द शिकून घेतले. -म. !, शि.!, तू २, आ. १५-३७. 

(समीक्षक) आता खुदाची अल्यज्ञता पाहा ! आताच त्याने आदमला स्वर्गात राहण्याचा आशीर्वाद दिला 
आणिलगेच त्याला सांगितले की, “येथून चालता हो !"' त्याला थोड्या वेळानंतर काय होणार याची कल्पना 
असती तर त्याने तो वर का दिला असता ? शिवाय भडकविणाऱ्या सैतानाला शिक्षा देण्यास हां खुदा असमर्थ 
दिसून पडतो आणि तो वृक्ष कोणासाठी उत्पन्न केला होता ? स्वत:साठी की इतरांसाठी ? त्याने तो स्वत:साठी 
निर्माण केला असेल तर त्याला त्याची काय गरज होती ? आणि जर तो इतरांसाठी असेल तर मग प्रतिबंध 
करण्यांचे कारण काय ? म्हणून हे काम ईश्वराचे असू शकत नाही आणि ईश्ररकृत ग्रंथात त्याचा अंतर्भाव असू 
शकत माही. आदम साहेबांनी स्वर्गात असतांना खुंदोकंडून'कोणत्या गोष्टी शिकून घेतल्या होत्या? आणि हे 
आदम साहेब पृथ्वीवर कोणत्या प्रकारे आले ? त्यांचा तो स्वर्ग डोंगगवर आहे की आकाशात ? तेथून ते 
पृथ्वीवर कसे आले ? ते पक्ष्यांसारखे उडत आले की वरून दगड पडावेत तसे खाली पडले ? 

आदम साहेबांना मातीपासून बनविण्यात आले होते त्यावरून त्यांच्या स्वर्गात मातीही असावी आणि तेथे 
देवदूत वरे जे इतर लोक होते तेही मातीचे असले पाहिजेत. कारण मातीची शरीरे व अवयव नसतील तर 
इंद्रियांचे उपभोग घेता येत नाहीत. आता पार्थिव शरीरे असतील तर त्यांना मृत्यूही अवश्य येत असणार. त्यांना 
मृत्यू येत असेल तर मेल्यानंतर ते तेथून कोठे जात असतील ? आणि जर त्यांना मृत्यू येत नसेल तर त्यांचा 
जन्मही होत नसणार. जन्म असेल तर मृत्यू अवशय असला पाहिजे. तसे असल्यास कुरणात जे लिहिले आहेकी, 
स्वर्गात स्रिया सदैव रहतात, ते खोटे ठरते. कारण त्यात ख्रियाही नक्कीच मरत असणार. वाचा अर्थ असा: की, 
स्वर्गात जाणाऱ्यांनाही अवश्य मरण येणार. ॥१२॥ 

आणि ज्या दिवशी कोणी मनुष्य दुसऱ्या कोणा मनुष्याच्या काहीच कामास येणार नाही व त्याच्या वतीने 
(कोणाचीच) शिफारस मान्य होणार नाही आणि त्याच्यापासून (कोणातऱ्हेची) काही भरपाई घेतली जाणार 


सत्यार्थ प्रकाश ४७९ महर्षि दयानंद सरस्वती 





नाही; ब लोकांना (कोठूनही ) काही साहाय्य मिळणार नाही. त्या (पुनरुत्याचे ) दिवसाला तुम्ही भ्या. - मं. !, 
स्रि.१.सू.२,आ.४८ 

(समीक्षक) चालू काळातील दिवसांना भिऊ सवे काव ? वाईट कृत्ये करण्यास सर्व दिवशीच भिले 
पाहिजे. जर कोणाचीच शिफास्स मान्य होणार नसेल तर मग पैगंबराच्या साक्षीने अथवा शिफारसीने खुदा स्वर्ग 
देईल, ही गोष्ट कशी खरी असेल ? खुदा स्वर्गातील लोकांचाच मदतगार आहे आणि नरकातील लोकांना तो 
मदत करीत नाही काय ? असे असेल तर खुदा पक्षपाती आहे. ॥१३॥ 

आम्ही मुसाला (तौरात-जुना करार) पुस्तक व निर्णावक निवमशास््र (चमत्कार) दिले. - म.!. श.!. पू २, 
आ.५३े. 

(समीक्षक) मसाला (मोझेसला) पुस्तक दिले होते तर कुराण रचणे निर्थक ठरते आणि त्याला चमत्कार 
करण्याचे सामर्थ्य दिले हे बावबलात व कुराणातही लिहिलेले आहे. परंतु त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. 
कारण तसे असते तर आताही तसे होत असते. परंतु आता कोणीही करू शकत नाही. पूर्वीही कोणामध्ये 
चमत्कार करण्याचे सामर्थ्य नव्हते. आज काल जसे स्वार्थी लोक अविद्वानांसमोर विद्वान असल्याचा आव 
आणतात तशी त्यावेळीही लबाडी केली असावी. कारण खुदा आणि त्याचे भक्त आजही विद्यमान आहेत. तर 
मग खुदा आता चमत्कार सामर्थ्य का देत नाही ? आणि खुदाचे भक्त आज चमत्कार का करु शकत नाहीत ? 
मुसाला पुस्तक (बायबल) दिले होते तर पुन: कुराण देण्याची आवश्यकता का होती ? कारण सत्कर्म करावे, 
दुष्कर्म करू नये हा उपदेश बायबलात व कुराणात सारखाच असताना तो उपदेश देण्यासाठी दोन वेगवेगळे ग्रंथ 
रचल्याने पुनरुक्तीचा दोष निर्माण होतो. मुसा वगैरे मंडळींना दिलेल्या पुस्तकांमध्ये काही गोष्टी सांगावयास 
ईश्वर बिसस्ला होता काय? ॥१४॥ 

पाप क्षमा 

(१५) व (तोंडून) हित्ततुन (म्हणजे क्षमा क्षमा) बोलत जा, म्हणजे आम्ही तुम्हांस तुमच्या पापाची क्षमा 
करु वजे (आमचा) हुकूम चांगला बजावतील त्यांना आम्ही अधिक (पुण्यही) देऊ (ते वेगळेच). -1.!. ते.!, 
सृ२,आ.५८. 

(समीक्षक) हा खुदाचा उपदेश सर्वांना पापी बनविणारा आहे की नाही ? कारण जेव्हा आपल्या पापाबद्दल 
क्षमा केली जाणार आहे अशी खात्री माणसाला वाटते तेव्हा पाप करण्यास कोणीही भीत नाही. म्हणून असे 
म्हणणारा ईश्वर असू शकत नाही आणि तसे सांगणारे पुस्तक ईश्वरीय ग्रंथ असू शकत नाही. कारण परमेश्वर हा 
न्याव करणारा आहे. तो कधीही अन्याय करीत नाही आणि क्षमा केल्याने तो अन्यायकारी बनतो. अपराधानुसार 
शिक्षा दिल्यानेच तो न्यायी ठातो. ॥१५॥ 

(१६) जेव्हा मूसाने आपल्या लोकांसाठी पाण्याची दस्खास्त केली तेव्हा आम्ही फर्माविले की (हे मूसा) 
तू आपली काठी खडकावर मार. (काठी मारताक्षणी) त्या (खडका) तून बारा झरे फुटून वाहू लागले. - मं. ! 
स्रि१,सू.२, आ.६७. 


मुत्लिमपंथाचीसमीक्षा ४2० । ओ ओ चौदावासगुल्लास 








(समीक्षक) आता तुम्हीच पाहा ! यापेक्षा अधिक असंभव थापा कोणी मारू शकेल काव ? एका शिळेवर 
काठी मारताच बारा झर बाहू लागणे पूर्णपणे असंभव आहे. अर्थात ती शिळा पोखरून तिच्यात पाणी भरले व॑ 
तिला बारा छिद्रे पाडली तर मात्र ते शक्‍य आहे. एर्ही ते शक्‍य नाही. ॥१६॥ 

(१७) आम्ही त्यांस म्हणालो की, तुम्ही माकडे बनून जा, (की, जेधे जाल तेथे) धुत्कारले जाल. मग 
आम्ही या वृत्तांतात जे लोक ह्याच्या (घडून येण्याच्या) वेळी हजर होते व जे लोक ह्याच्या मागून येणार होते त्या 
(सर्वा) साठी एक धडा घालून दिला आणि (तसाच परमेश्वराला) भिऊन चालणाऱ्यांसाठी एक बोध. -म.!, 
त्ि.१, मु.२,आ.६५, ६६. 

(समीक्षक) खुदाने निंदनीय माकडे होण्याचा धाक केवळ भीती दाखविण्याकरिता दाखविला असेल तर 
त्याचे बोलणे खोटे ठरले किंवा त्याने फसविले असे म्हणावे लागते. जो कोणी अशा गोष्टी करतो आणि ज्यात 
अशा गोष्टी असतील तो ईश्वर नाही बहे पुस्तक त्या ईश्वराने रचलेले असू शकत नाही. ॥१७॥ 

(१८) अशाच तऱहेने (पुनरुत्थानाच्या दिवशी) परमेश्वर मेलेल्या सजीव (जिवंत) करील; आणि तो 
(जगात) तुम्हास आपल्या (सामर्थ्याच्या) निशाण्या दाखवितो की नवल नव्हेकी तुम्ही समजाल (की पुनरुत्थानाचे 
घडून येणे सत्य आहे). - मं.!, ति.!, मू. २, आ. ५३ 

(समीक्षक) खुदा मृतांना जिवंत करीत होता तर मग आता तो तसे का करत नाही ? कयामतीच्या 
दिवसापर्यंत ते त्यांच्या थडग्यात पडून राहणार काव ? आजकाल खुदा दौऱ्यावर आहे काय ? मृतांना जिवंत 
काणे हाच ईश्वराच्या अस्तित्वाचा पुरावा आहे काय ? पृथ्वी, सूर्व, चंद्र वरे त्याच्या अस्तित्वाच्या खाणाखुणा 
नव्हेत काय ? जगामध्ये ज्या विविध प्रकारच्या अदभुत गोष्टी डोळ्यांना प्रत्यक्ष दिसतात त्या ईश्वराच्या अस्तित्वाच्या 
खाणाखुणा कमी आहेत काव ?॥१८॥ 

(१९) ते निरंतर स्वर्गातच राहतील. - मं.!, म्ि.!, मू. २, आ.८२. 

(समीक्षक) कोणत्याही जीवामध्ये अनंत पाप अथवा पुण्य करण्याचे सामर्थ्य नसते. म्हणून कोणीही 
कायमचे स्वर्गात किंवा नरकात राहू शकत नाही आणि जर खुदा तसे करील तर तो अन्यावी व अविद्वान ठोल. 
कवामतीच्या रात्री न्यायनिवाडा होणार असेल तर माणसांची पापे व पुण्ये समसमान असणे उचित होव. जे 
(कर्म) अनंत नाही त्याचे फळ अनंत (काळपर्यंत मिळणारे) कसे असू शकेल ? सृष्टीची उत्पत्ती सात आठ 
हजार वर्षांहून कमीच आहे असे सांगतात. मग काव त्यापूर्वी खुदा रिकामटेकडा बसला होता काय ? आणि 
कयामतीनंतर तो रिकामाच राहणार काव ? या सगळ्या गोष्टी बालीश आहेत. कारण परमेश्वराचे कार्य सदैव 
चालूच असते. ज्याचे जेवढे पाप-पुण्य असेल तेवढेच फळ तो त्याला देत असतो. म्हणून या विषयासंबंधी 
कुराणात जे काही सांगितले आहे ते खरे नाही. ॥१९॥ 

(२०) आणि जेव्हा आम्ही तुम्हांपासून पक्के वचन घेतले की तुम्ही आपला (पर्स्पराचा) रक्तपात करु नये 
व आपल्या शहरातून आपल्या लोकांस हद्दपार करू नये. तुम्ही कबूल केले व तुम्हा (सांप्रतकाळचे) लोकांसही 


>...“ ल्क 
सत्यार्थप्रकाश डॉट? महर्षि दयानंद सरस्वती 


(त्याची) साक्ष पटतेच तथापि तेच तुम्ही आहा की जे आपल्यास मारून टाकता आणि ( 'आपल्यापैकी 
काहीना त्य़ांच्या शहरांतून हद्दपार करता. - मं.१. सि. १, मू. २, आ.८४. ८५. 

(समीक्षक) शपथ घेणे व घ्यावला लावणे हा अल्यज्तेचा प्रकार आहे की सर्वज्ञतेचा ? परमेश्वर तर सर्वज्ञ 
आहे. तर मग संसारी माणसासारखा कूडाकूट प्रकार तो कशाला करील ? आपापसात रक्ताचे पाट न वाहविणे 
आणि आपल्या पंथबांधवांना त्यांच्या घरांतून बाहेर हाकलून न लावणे परंतु इतर पंथाच्या लोकांचे रक्त सांडणे 
वत्यांना त्यांच्या घरांतून बाहेर काढणे. हा तर खोटा मूर्खपणा व पक्षपात आहे. आपले अनुयायी वचनभंग 
करतील ही गोष्ट परमेश्वराला आधीपासून माहीत नव्हती काय ? यावरून असे दिसून वेते की, मुसलमानांचा 
खुदाही पुष्कळ बाबतीत द्विस्त्यांच्या ईश्वरासारखाच आहे; आणि हे कुराण स्वतंत्र पुस्तक नसून त्यातील काही 
थोड्या गोष्टी वगळल्यास इतर सर्व गोष्टी बायबलमधल्याच आहेत. ।२०॥ 

(२१) ज्या लोकांनी पुढच्या (आयुष्या) चे ऐवजी ह्या जगाचे आयुष्य विकत घेतले, ते हेच होते. तर 
(पमरुत्यानाचे दिवशी) त्याच्यावरून तर शिक्षा हलकी केली जाणार नाही व (कोठूनही) त्यांना मदत पोहोचणार 
नाही. -मं.!, सि.!, सू.२, आ.८६. 

(समीक्षक) अशा ईर्य्या वद्वेषाच्या गोष्टी कधीतरी ईश्वरकडून होऊ शकतात काय ? ज्या लोकांचा 
पापभार हलका केला जाईल अथवा ज्यांना साह्य केले जाईल ते कोण लोक आहेत ? जर ते पापी असतील व 
त्यांच्या पापांबददल त्यांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांची पापे हलकी केली जाणार असतील तर तो अन्याय होईल. 
जरत्यांना देऊन त्यांची पापे कमी केली जाणार असतील तर या आवतीमध्ये ज्यांचा उल्लेख आहे तेही शिक्षा 
मिळवून हलके होऊ शकतात. शिक्षा दिल्यानंतरही त्यांची पापे नाहीशी केली गेली नाहीत तर तोही अन्याय 
होईल. धर्मात्म्यांची पापे हलकी केली जातील असे म्हणण्याचा उद्देश असेल तर त्यांची पापे मुळातच अगदी 
धोडी असतात. ती खुदा आणखी कमी काव करणार? यावरून हे लिखाण विद्रानाचे नाही, हे सिद्ध होते. 

वस्तुत: परमेश्वराने धर्मात्मयांना सुखे आणि अथर्मियांना दुःखे त्यांच्या कर्मानुसार सदैव दिली पाहिजेत,॥२१॥ 
(२२) आणि अलबत आम्ही मूसाला (तौरात) पुस्तक दिले; व त्याच्यामागून एकांमागे एक (इतर) 
प्रेषितही पाठविले आणि मरयमचा पुत्र ईसा (येशू) यासही आम्ही ढळढळीत चमत्कार दिले व पवित्र आत्मा 
(म्हणजे जिब्रील) याद्वारे आम्ही त्याला पाठबळ दिलें. तर का (तुम्ही इतके दांड होऊन गेला आहात की) जेव्हा 
जेव्हा तुम्हापाशी कोणी प्रेषित (पैगंबर) तुमच्या जीवास नको नको होत असे हुकूम धेऊन आला, तेव्हा तेव्हा 
तुम्ही गर्वाने अडून बसलात ? मग काहींना तुम्ही पाखंडी म्हटलेत व काहींना तुम्ही जीवे मारू लागतात. - मं. !, 
मि.!, सू.२, आ.८७. 

(शषमीक्षक) मूसाला पुस्तक दिले असे कुराणात स्पष्टपणे सांगितले आहे. म्हणून तो मान्य करणे हे 
मुसलमानांचे कर्तव्य ठरते. तसेच, त्या ग्रंथात जे जे दोष आहेत तेही मुसलमानांच्या पंथात समाविष्ट झाले. 
त्यामध्ये 'मोजिजे' म्हणजे दैवी चमत्कारांविषयी जे काही लिहिले आहे ते सारे खोटे आहे. भोळ्याभाबड्या 
लोकांना फसविण्यासाठी वापरलेली ती एक खोटी गोष्ट आहे. कारण सृष्टिक्रम आणि विद्या (विज्ञान) यांच्या 


मुत्लमक्थाचीसमीक्षा ४2८२ आ चौदावासमुल्लास डॅ८ २ समुल्लास 














डू असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी खोट्याच असतात. दैवी चमत्कार त्या काळी घडतहोते तर ते आजकाल का 
घडत नाहीत ? ज्याअर्थी ते आजकाल घडत नाहीत त्याअर्थी पूर्वीही घडत नव्हते, यात मुळीच शंका 


नाही. ॥२२॥ 
अल्लाह काफिरांचा शत्रू 

(२३) वलोक ह्याच्या पूर्वी नास्तिकांविरुद्ध आपल्या जयाची प्रार्थना करीत होते; तर जेव्हा जे काही ते 
जाणून ओळखून होतेते त्यांच्यापाशी येऊन चुकले तेव्हा ते त्याची नाकारणी करू लागले. म्हणून नाकारणाऱ्यास 
पेश्रराचा शाप होव. -म.! ति.!, मू २. अ.८८ 

(समीक्षक) जसे तुम्ही इतर मंत-पंथियांना काफिर म्हणता तसे तेही तुम्हाला काफिर म्हणत नाहीत काव? 
आणि आपल्या पंथाच्या ईश्वराच्या वतीने ते तुमचा धिक्कार करतात. मग कोण खरा व कोण खोटो ? विचार 
करून पाहिल्यास सर्वच पंथाच्या अनुयायांमध्ये कमी अधिक खोटेपणा आहे आणि जे काही सत्य आहेते पर्व 
पंथामध्ये समान आहे. ही मारी भांडणे मूर्खपणाची आहेत. ॥२३॥ 

(२४) तेविश्वासूसाठी सदूबोध व (तारणाचे ) शुभवर्तमान होय. जो कोणी परमेश्वराचा दुश्मन होय व 
त्याच्या दूतांचा व त्यांच्या प्रेषितांचा व (प्रामुख्ये करून) जिद्रील (दूता) चा व मीकाएल (दूता) चा. तर॑ 
खरोखरीच पर्मेश्वरही नास्तिकांचा दुश्मन होय. -मं.!, मि.!, मू २, आ. (० 

(समीक्षक) मुसलमान म्हणतात की, खुदा 'लाशरीक' आहे. मग त्याने ही फौजच्या फौज कोठून 
'शीक' (समाविष्ट) केली ? जो इतरांचा शत्रू आहे तो खुदाचाही शत्रू आहे काय ? तसे असेल तरंते योग्य नाही. 
कारण ईश्वर हा कोणाचाही शत्रू असू शकत नाही. ॥२४॥ 

(२५) पसेश्वर ज्यास इच्छितो त्याची आपल्या दयेसाठी खास (निवड) कातो.- म.!  शर.!, तू २, आ. १०५, 

(समीक्षक) जो प्रमुख होण्यास आणि दया करण्यास योग्य नसेल त्यालाही खुदा प्रमुख बनवितो व 
त्याच्यावर दया करतो काय ? तसे असेल तर खुदा फारच मोठा गोंधळ माजविणारा ठरतो. कारण मग सत्कृत्ये 
कोण करीलं ? आणि दुष्कृत्ये करणे कोण सोडील ? कारण माणसाला मिळणारी फळे खुदाच्या लहरीवर 
अवलंबून असतील व ती कर्मावर अवलंबून नसतील तर सर्व लोक कर्माच्या बाबतीत बेफिकीर बनतील आणि 
कर्मोच्छेदाचा प्रसंग ओढवेल. ॥२५॥ 

(२६) (मुसलमानांनो ! ) बहुतेक ग्रंथधारी लोक आपल्या मनातील मात्सर्यामुळे अशी उत्कंठा बाळगतात 
की, तुमच्या विश्वासधारणानंतरही त्यांनी दुम्हांस पुन्हा नास्तिक करून टाकावेत. - म.१, ति.!, पू.२, आ. १०९ 

(समीक्षक) आता पाहा ! खुदाच आपल्या अनुयायांना सावध करीत आहेकी तुमची श्रद्धा काफिरलोक 
डळमळीत कातील. खुदा सर्वज्ञ नाही काव ? अशा गोष्टी ईश्वराच्या असू शकत नाहीत. ॥२६॥ 

(२७) तरजेथेही कोठे तुम्ही (किवल्याकडे) तोंड करल, तेथेच परमेश्वराचा सामना आहे. - म, ति.!, 


सूर,आ.११५. 


स ययाऔाावामम 
प्रकाश ४८३ महर्षि दयानंद सरस्वती 





(समीक्षक) ही गोष्ट खरी असेल तर मुसलमान किबल्याकडे तोंड का करतात ? त्यांचे म्हणणे जर असे 
असेल की, किबल्याकडे तोंड करण्याची आम्हाला खुदाची आज्ञा आहे, तर वाटेल तिकडे तोंड करा असेही 
खुदाने सांगितले आहे. यांपैकी कोणती तरी एक आज्ञा खरी व दुसरी खोटी असली पाहिजे आणि जर अल्लाला 
तोंड असेल तरते सर्व बाजूंना असू शकत नाही. कारण एक तोंड (एकाच बाजूला असणार!) ते सर्व बाजूंना कसे 
असणार ? म्हणून ही आज्ञा सुसंगत नाही. ॥२७॥ 

सृष्टि रचना 

(२८) (ही विचित्र) आकाश, पृथ्वी यांचा तोच उत्पादक होय आणि जेव्हा तो कोण एखाद्या कामाचा 
निश्चय करतो, तेव्हा तो त्याच्या संबंधाने फक्त एवढेच फर्मावितो की, 'हो' व ते होऊन जाते. - मं.!, मि.!, 
सू.२.आ. ११७. 

(समीक्षक) खुदाने 'हो' असा जो हुकूम दिला तो कोणी ऐकला ? कोणाला उद्देशून तो हुकूम दिला 
होता? आणि काय झाले ? कोणत्या उपादान कारणातून त्याची उत्पत्ती झाली ? सृष्टीच्या पूर्वी खुदाशिवाय 
दुसरे काहीच नव्हते असे कुरणात व बायबलात सांगितले आहे. तर मग हे जग कोठून आले ? कारणाशिवाय 
कोणतेही कार्य घडत नाही. तर मग एवढे मोठे जग उपादान कारणाशिवाय कसे बनले ? म्हणून हा सारा शुद्ध 
पोरकटपणा आहे. 

(पूर्वपक्षी) छे: छे: ! खुदाच्या इच्छेने ते बनले. 

(उत्तरपक्षी) तुमच्या इच्छेने माशीचा एक पाय तरी बनू शकतो काव ? मग खुदाच्या इच्छेने हे सरे जग 
बनले असे तुम्ही कसे म्हणता ? 

(पूर्वपक्षी) खुदा सर्वशक्तीमान आहे. म्हणून त्याची इच्छा असेल ते तो कतो. 

(उत्तरपक्षी) सर्वशक्तीमान याचा अर्थकाव ? 

(पूर्वपक्षी) जो वाटेल ते करु शकतो तो सर्वशक्तीमान होव. 

(उत्तरपक्षी) खुदा दुसरा खुदाही बनवू शकतो काय ? तो स्वतः मरू शकतो काय ? पूर्ख, रोगी व 
अज्ञानीही बनू शकतो काय ? 

(पूरवपक्षी) असे कधी होऊ शकत नाही. 

(उत्तरपक्षी) म्हणूनच परमेश्वर आपले व इतरांचे गुण, कर्म व स्वभाव यांच्या विरुद्ध काहीही करू शकत 
जाही. जगातील कोणतीही वस्तू बनण्यास व बनविण्यास प्रथम तीन गोष्टींची आवश्यकता असते :- (१) 
बनविणारा, उदाहरणार्थ, कुंभार (२) माठ बनविण्याचे साधन म्हणजे माती आणि (३) ज्याच्या साह्याने माठ 
बनविला जातो ते उपकरण म्हणजे चाक ! ज्याप्रमाणे कुंभार, माती व साधन किंवा उपकरण यांच्या योगाने माठ 
बनतो आणि तो बनण्यापूर्वी कुंभार, माती व उपकरण या गोष्टी विद्यमान असतात. त्याचप्रमाणे जग निर्माण 
होण्यापूर्वी परमेश्वर, जगाचे कारण प्रकृती व त्यांचे गुण, कर्म, स्वभाव या गोष्टी अनादी. आहेत. म्हणून कुराणात 
वर्णिलेली गोष्ट सर्वथैव अशक्य आहे. ॥२८॥ 
मुत्लमम्याचासतीक्ा | ४८४ चौदावासमुल्लास श्ट्ड समुल्लास 








(२९) जेव्हा आम्ही (काबा) गृहाला लोकांचे पुण्यक्षेत्र व शांतिस्थान ठरविले आणि (लोकांस आज्ञा 
केली की) इब्राहीमचे (ह्याच) जागेत तुम्ही नमाजाची जागा मुक्रर ठेवा. - मं. !. मि.१. मू २, आ. १२५. 

(समीक्षक) काव्याच्या पूर्वा खुदाने एकही पवित्र स्थान निर्माण केले नव्हते काय ? जर केले असेल तर 
काबा निर्माण करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. जर केले नसेल तर पूर्वी जन्मलेल्या बिचाऱ्या लोकांना 
त्याने पवित्र स्थानाशिवायच ठेवले होते काय ? बहुधा ईश्वराला पवित्र स्थान बनविण्याची आठवणच राहिली. 
नसेल. ॥२९॥ 

(३०) आणि असा कोण आहे की जो इत्राहीमचे पंथास विमुख होईल ? परंतु ज्याची अक्कल मारली गेली 
असेल तोच आणि आम्ही त्याला ह्या लोकीही खरोखरच निवडून धेतले होठे व परलोकीही तो पवित्राचरणी 
लोकांपैकीच होईल. - मं. १, सि. १, सू.२, आ. १३० 

(समीक्षक) जे लोक इब्राहीमचा पंथ मानीत नाहीत ते सगळे मूर्ख असतील, हे कसे शक्‍य आहे ? 
इब्राहीमलाच खुदाने पसंत केले याचे कारण काव ? तो धर्मात्मा होता म्हणून पसंत केले असेल तर इतरही 
पुष्कळ धर्मात्मे असण्याची शक्‍यता होती. तो धर्मात्मा नसताना त्याची निवड केली असेल तर तो देवाने अन्याय 
केला अर्थात जो धर्मात्मा असतो तोच देवाला प्रिव असतो, अधर्मी प्रिव नसतो, हे योग्यच आहे. ॥३०॥ 


(३१) तसेच तोंड फिरवून फिरवून आकाशाकडे पाहणे आम्ही निरीक्षितच आहो. जो किबला (काबा) 
तृचाहतोस त्यांच्याकडे आम्ही तुला वळण्याचा हुकूम देऊ. (बरे) तर (आता नमाज पढताना) आदर सन्मानाने 
मशीदी (म्हणजे काव्या) कडेच आपले तोंड करीत जा; आणि (मुसलमानांनो ! तुम्हीही) जेथे कोठेही असाल, 
तेथे त्याच्याकडे आपली तोंडे करीत असा. - 4.१, सि.२, मू.२, आ. (४४. 

(समीक्षक) ही काय लहान मूर्तिपूजा आहे ? मोठी नाही. 

(पू्वपक्षी) आम्ही मुसलमान मूर्तिपूजक नसून मूर्तिभंजक आहोत. आम्ही किबल्याला (काव्याला) खुदा 
समजत नाही. 

(उत्तरपक्षी) ज्यांना तुम्ही मूर्तिपूजक समजता तेही त्या-त्या मूर्तींना ईश्वर समजत नाहीत तर त्या पूर्तीनां 
प्रतीक मानून त्याच्यासमोर परमेश्वराची भक्ती करतात. तुम्ही मूर्तिभंजक आहात तर काबा मशिदीची ती मोठी 
मूर्ती तुम्ही का फोडून टाकली नाही ? 

(पूर्वपक्ष) वाहवा ! आम्हाला किबल्याकडे तोंड करून नमाज पढण्याची जशी आज्ञा कुराणामध्ये 
देण्यात आलेली आहे तशी ईश्वरोपासना करण्याची आज्ञा वेदामध्ये नाही. म्हणून ते मूर्तिपूजक ठरतात. आम्ही 
मूर्तिपूजक नाही. खुदाचा हुकूम पाळणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. 

(उत्तरपक्षी) जसा तुमच्यासाठी कुराणात हकूम आहे तशी त्यांच्यासाठी पुराणात आज्ञा आहे. जसे तुम्ही 
कुराणाला ईश्वरीय वचन मानता तसे पुराणपंथी लोकही पुराणे ही परमेश्वरी अवतार असणाऱ्या व्यासांची वचने 


सत्यार्थ प्रकाश ४८५ महर्षि दयानंद सरस्वती 





आहेत असे सभजतात. तुमच्यात व त्यांच्यात मूर्तिपूजेच्या बाबतीत काहीच फरक नाही. उलट तुम्ही मोठे 
मूर्तिपूजक आहात आणि ते छोटे मूर्तिपूजक आहेत. एखाद्या माणसाने धरात शिरलेल्या मांजराला बाहेर 
काढण्याचा प्रयल करावा आणि त्याचवेळी घरामध्ये उंटाने प्रवेश करावा तसे मुहम्मद साहेबांनी लहान मूर्तीला 
मुसलमानांच्या पंथातून काढून टाकले; परंतु डोंगराएवढी मक्केची मशीद ही प्रचंड मूर्ती सर्व मुसलमानांच्या 
पंथात समाविष्टकेली. ही काय लहान मूर्तिपूजा आहे ? म्हणून जसे आम्ही वैदिक आहोत तसे तुम्हीही वैदिक व्हा 
म्हणजे मूर्तिपूजा वगैरे दोषांपासून तुमची सुटका होईल, अन्यथा नाही. जोपर्यत तुम्ही आपल्या पंथातून ही मोठी 
मूर्तिपूजा काढून टाकणार नाही तोपर्यंत इतरांच्या लहान मूर्तिपुजेचे खंडन करणे तुम्हाला लज्जास्पद असून 
निवृत्त राहिले पाहिजे आणि अशा मोठ्या मूर्तिपूजेपासून दूर राहून तुम्ही स्वतःला पवित्र बनविले 
पाहिजे. ॥३१॥ 

(३२) जे लोक परमेश्वराचे मार्गात जिवे मारले जातील त्यांना मेलेले म्हणू नका. तर ते जिवंत आहेत. 

मं.१, सि.२, सू २, आ. १५४, 

(समीक्षक) ईश्वराच्या मार्गात मरण्याची किंवा मारण्याची काय आवश्यकता आहे ? ही गोष्ट केवळ 
आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आहे, हे तुम्ही स्पष्टपणे का सांगत नाही ? ही लालूच दाखविली की लोक खूप 
लढतील, आपला विजय होईल, इतरांना मारण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, लूट -मार करविल्याने ऐश्वर्य 
प्राप्तहोईल आणि मग आपण विषयानंद घेऊ वगैरे तुम्ही स्वार्थासाठी हा विपरीत व्यवहार केला आहे. ॥ ३२॥ 

३३) व (तसेच) हे की परमेश्वर शिक्षेतही कडक आहे. सैतानाचे पदोपदी (पावलावर पाऊल टाकून) 
चालू नका. कारण तो बोलून चालून दुष्मन होव. तो तर तुम्हांस कुकर्म व निर्लज्जपणा (चीच काय ती कामे) 
करावयास सांगील व हेच (इच्छील) की तुम्ही जाणत देखील नाही अशा (नसत्या कुभांडाच्या ) गोष्टी तुम्ही 
(आपल्याकडून) परमेश्वरासंबंधी व्यक्त कराव्या. - मं.१, सि.२. सू.२, आ. १६५, ६८,१६९ 

(समीक्षक) तुमचा खुदा पुण्यवान लोकांच्या बाबतीत दवाळू आणि पाप्यांना कठोर दुःख देणारा आहे 
की मुसलमानांवर दया करणारा आणि इतरांच्या बाबतीत दयाहीन आहे ? जर तसे असेल तर तो ईश्वरच असू 
शकत नाही. पण जर तो पक्षपाती नसेल तर जो कोणी माणूस कोठेही धर्माचरण करील तर तो (ईश्रर) 
त्याच्यावर दयाळु आणि अधर्माचरण करील त्याला तो शिक्षा देईल. तेव्हा ईश्वर व जीव यांच्यामध्ये मुहम्मद 
साहेब व कुराण यांना मानण्याची आवश्यकता नाही. जो सर्वांना दुष्कृत्ये करावयास लावणारा; मनुष्यमात्राचा 
शत्रू असा जो सैतान आहे त्याला खुदाने उत्पन्नच का केले ? त्याला भविष्यात काव घडणार्‌ आहे हे माहित 
नव्हते काव ? जर त्याला ते माहीत होते. परंतु परीक्षा पाहण्यासाठी ईश्वराने त्याला निर्माण केले तर तेही टिकू 
शकणार नाही. कारण परीक्षा पाहणे हे अल्पज्ञांचे काम आहे. जो सर्वज्ञ आहे तो सर्ब जीवांची बरीवाईट कृत्ये 
नेहमौच जाणतो आणि सैतान सर्वांना बहकावीत असेल तर सैतानाला कोणी बहकाविले ? सैतान स्वतःच 
बहकू शकतो. तर इतरही आपण भडकू शकतात त्यात सैतानाचे काय काम ? आणि जर खुदानेच सैतानाला 


मुस्लिमपथाचीसमीक्षा ४८६ चौदावासमुल्लास 








| 
| 
| 








बहकाविले असेल तर खुदा हा सेतानाचा सैतान ठरतो. इंश्रराच्या बाबतीत असे घडू शकतं नाही. जो कोणी 
बहकतो तो वाईट संगतीने व अविद्येमुळेच भ्रान्त बनतो. ॥३३॥ 

(३४) त्याने तरतुम्हांसाठी फकत मेलेले (जनावर) व रक्‍त व डुकराचे मांस ही निषिद्ध केली आहेत व 

(तसेच) परमेश्वराशिवाय अन्यकोणा (चे आराधने) स्तव जे (बळी दिले व) नामजाद केले जाईल ते (जनावर) 
मं.१, सि.२, सु.२, आ,!७३. 

(समीक्षक) येथे ही गोष्ट विचारात धेतली पाहिजे की, मृत पशुचे शरीर, आपोआप मेलेल्या पशूचे असो 
की कोणीतरी मारलेल्या पशुचे असो, हे सारखेच असते. अर्थात त्यांच्यात थोडा फरक असतो. परंतु मृतावस्थेत 
काही फरकनसतो आणि जर डुकराचे मांस निषिद्ध ठरविले तर माणसाचे मांस खाणे बोग्य आहे ? परमेश्वराच्या 
नावाने शत्रू वगैरेना अत्यंत दुःख देऊन ठार मारणे ही गोष्ट चांगली असु शकते काव ? वस्तुत: याने ईश्वराच्या 
नावाला काळिमा लागतो. ज्या प्राण्यांनी पूर्वजन्मी काहीही अपराध केलेला नाही त्यांना मुसलमानांच्या हातून 
ईश्चराने दारुण दु:ख का बरे दिले ? त्यांच्या बाबतीत ईश्वर दयाळू नाही काव ? खुदा त्यांना आपल्या मुलांसमान 
मानीत नाही काय ? गाव वगेरे ज्या प्राण्यांमुळे मानवजातीवर उपकार होतात त्यांना मारणे हे निषिद्ध न ठरविता 
त्यांची हत्या करविणारा खुदा जगाची हानी करणारा आहे. तो हिंसारूपी पापाने कलंकितही होतो. असल्या 
गोष्टी खुदाच्या व खुदाच्या पुस्तकाच्या कधीच असू शकत नाहीत. ॥३४॥ 

(३५) (मुसलमानांनो !) उपासाचे रात्रीत तुम्हास आपल्या पल््यांपाशी जाण्याची मुभा दिली गेली आहे, 
त्या तुमचा पदर (वस्न) होत व तुम्ही त्यांचा पदर आहात. परमेश्वराने पाहिले की, तुम्ही (चोरी छुपी त्यांचेपाशी 
गेल्याने) खुद्द आपलेच (धार्मिक) नुकसान करीत होता, म्हणून त्याने तुमचा पश्चाताप मान्य केला व तुमच्या 
अपराधांची क्षमा केली. तर आता (उपासात रात्रीचे समयी) तुम्ही त्यांच्याशी अंगसंग करा आणि (अंगसंगाचा 
परिणाम) जी (फुरापती) परमेश्वराने तुम्हासाठी लिहून ठेवलेली आहे तिची आकांक्षा कर; (व निव्वळ कामतृप्तीचे 
नादास) लागू नका. तुम्ही खा व प्या; येथपर्यंत की (रात्रीचे) काळ्या धारेपासून प्रात:कालाची पांढरी धार 
तुम्हास स्पष्ट दिसून येऊ लागेल. -म.!, मि.२, मू.२, आ (८७. 

(समीक्षक) जेव्हा मुसलमानांचा पंथ मुरू झाला तेव्हा किंवा त्याच्या आधी कोणीतरी येथील पौराणिकांना 
महिनाभर चालणाऱ्या चंद्रावण व्रताचा विधी काय असतो हे विचारून घेतले असावे आणि त्याप्रमाणे आपल्या 
येथे ते व्रत सुरू केले असावे असे वावरून (रमजानच्या रोज्यांवरून) सिद्ध होते. या शास्रविधी मध्ये कृष्ण 
पक्षात चंद्राची कला जसजशी घटत जाते तसतसा जेवणातून एक-एक घास कमी केला जातो व शुक्लपक्षातं 
चंद्राच्या वाढत्या कलेप्रमाणे एकेक धास वाढविला जातो. वा व्रतामध्ये ऐन मध्याह्वीला (भरदुपारी) जेवण 
करावयाचे असते ते नीटन कळल्यामुळे मुसलमानांनी त्यात बदल करून चंद्रदर्शन झाल्यावर जेवण करावे असे 
ठरविले असाबे. परंतु या व्रतामध्ये स्रीसमागम वर्ज्य असतो. त्याऐवजी खुदाने सांगून टाकले की, तुम्ही रात्री 
ख्रियांशी खुशाल समागम करा; आणि रात्री वाटेल तितक्या वेळा जेवा. याला काव व्रत म्हणावयाचे ? दिवसा 
ज खाता रात्री खात राहिले. वस्तुत: दिवसा न जेवता रात्री जेवणे हे सृष्टिक्रमाच्या विरुद्ध आहे. ३५॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४८७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(३६) आणि (मुसलमानांनो !) जे लोक तुम्हाशी लढतील त्यांच्याशी तुम्हीही परमेश्वराचे मागार्थ 
(म्हणजे धर्मार्थ) लढा आणि (जे लोक तुम्हाशी लढतात) त्यांना जेथे पावाल तेथे कत्तल करा आणि कुफ़ 
(काफिर राहणे हे) कत्तली पेक्षाही अधिक भयंकर होय; आणि तुम्ही येथपर्यंत लढा की (मुलुखात) फंदफितुर 
(नावासही) राहणार नाही; व (एका) परमेश्वराचाच हुकूम चालेल. तर जसा कहर त्यांनी तुम्हांवर गुदरविला 
तसाच कहर तुम्ही त्यांच्यावर गुदरवा. - म. !, मि.२, मू.२, आ.१९०, १९१, (९३, (९४. 

(समीक्षक) कुराणात अशा गोष्टी सांगितल्या नसत्या तर मुसलमान लोक इतर पंथांच्या लोकांवर जो 
इतका भयंकर जुलूम करतात तो त्यांनी केला नसता. वस्तुतः काहीही अपराध नसताना ते लोकांना ठार मारून 
फार मोठे पाप करीत असतात. इस्लामचा स्वीकार न करणे म्हणजे कुफ़ होय आणि जो कुफ़् करतो त्याला 
काफिर म्हणतात. कुफ्रापेक्षा काफिरांची कत्तल करणे हे जास्त चांगले, असे मुसलमान समजतात. जो कोणी 
इस्लामचा स्वीकार करणार माही त्याची आम्ही कत्तल करणार, ही मुसलमानांची 'भूमिका असते. त्याप्रमाणे ते 
करत आले आहेत. पंथाच्या नावाने लढता-लढता ते आपली राज्ये वगैरे घालवून बसले. इतर पंथांविषयी 
त्यांचे मन फार कठोर असते. चोरीचा बदला (सूड) चोरी आहे काव ? चोरी वगैरे करून चोर आमचा जेवढा 
गुन्हा करतो त्याचा सुड म्हणून आपणही चोरी करावी काय ? तसे करणे पूर्णपणे अन्याय आहे. एखादा अडाणी 
माणूस आपल्याला शिव्या देऊ लागला तर आपणही त्याला शिव्या द्याव्यात काव ? तसे करणे हे ईश्वरी कृत्य 
नळे. ईश्वराचे विद्वान भक्त तसे कधीच करणार नाहीत. ईश्वरोक्त ग्रंथात अशा गोष्टीला स्थान असू शकत माही. 
केवळ स्वार्थी व ज्ञामरहित माणूसच असे करतो किंवा लिहितो. ॥३६॥ 

केवळ मुसलमानांचा आहे काय ? 

(३७) परमेश्वर (कोणत्याही तऱहेने) अत्याचार करणाऱ्यांना पसंत करीत नाही, अहो मुसलमानांनो ! 
इस्लामात तुम्ही पुरेपुर दाखल व्हा. - मं.!, शि.२, आ.२०५, १०८ 

(समीक्षक) झगडा करणाऱ्यांना खुदा पसंत करीत नसेल ठर त्याने स्वत:च मुसलमानांना झगडा करण्यास 
का प्रवृत्त केले ? आणि झगडाळू मुसलमानांशी तो मैत्री का करतो ? मुसलमान इस्लामचा स्वीकार करतात, 
ढ्यानेच परमेश्वर खुष होत असेल तर तो मुसलमानांचा पक्षपाती आहे, तो संपूर्ण विश्वाचा ईश्वर नळे. 
यावरून असे लक्षात येते की, कुराण ईश्वरकृत नाही आणि त्यात वर्णन केलेला बुदा हा ही इश्रर होऊ शकत 
नाही. ॥३७॥ 

(३८) अल्लाची इच्छा असेल त्याला तो अपर्याद आजीविका देतो. - म.!, बि.२, मू. २. आ.२१२. 

(समीक्षक) पापपुण्याचा विचार न करता अल्ला माणसाच्या पोटापाण्याची सोय करतो काय ? मग पाप 
किंबा पुण्य करणे हे सारखेच झाले; कारण सुख-दु:ख प्रापम होणे हे ईश्वराच्या इच्छेवर आहे म्हणून ते धर्मापासून 
बिमुख होऊन स्वैराचार करतात आणि कोणी-कोणी कुराणात सांगितलेल्या वा गोष्टीवर विश्वास न ठेवता 
खऱ्या अर्थाने धमचरणही करतात. ॥ ३८ 











| 
| 


रित्रया म्हणजे शेती 

(३९) आणि (हे पैगंबरा ! लोक) तुला क्वतुस्नानाविषयी विचारतात. तर (तृत्यांना) समजावून देकी तो 
मल होय. तर विटाळात तुम्ही स्त्रियांपासून अलग गहा आणि त्या चोरख्या (शुद्ध) होईपर्यंत त्यांच्यापाशी जाऊ 
नका. मग जेव्हा त्या न्हाऊन धुऊन घेतील तेव्हा जेथून परमेश्वराने तुम्हास सांगून दिले आहे तेथून त्यांच्यापाशी 
या. तुमच्या पल्या (जणूकाय) तुमची क्षेत्रे (शेते) होत. तुम्ही आपल्या क्षेत्रात हवे तसे जा, तुमच्या शब्दात ज्या 
निर्थक (शपथा) होत त्याबद्दल तर परमेश्वर तुम्हास पकडणार नाही. - म.!, मि.२, सू.२, आ.२२२, २२३, २२५. 

(समीक्षक) रजस्वला (विटाळशी) श्रीला स्पर्श , समागम करू नका, ते चांगले आहे. परंतु स्रिया या. 
तुमच्या शेती सारख्या असून तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे वाटेल तेव्हा त्यांच्याजवळ जा. हे पुरुषांना विषयासक्त 
बनविण्यास कारणीभूत आहे. निर्थक शपथांबद्दल खुदा शपथ घेणाऱ्यांना जबाबदार धरीत नसेल तर सर्व लोक 
खोटे बोलतील व शपथा मोडतील. त्यामुळे खुदा असत्याचा प्रवर्तक होईल. ॥३९॥ 

उधार मागणे 

(४०) (असा) कोण आहे की, जो प्मेश्वराला दिलखुशीने कर्ज देईल; की परमेश्वर त्याचे कर्ज त्याला 
अनेक पटींनी वाढवून (परत) देईल ? - मं.!, सि.२, आ.२४५. 

(समीक्षक) खुदाला कर्ज काढण्याचे क!व प्रयोजन ? ज्याने सारे जग निर्माण केले तो काय माणसाकडून 
कर्ज घेतो ? मुळीच नाही. अज्ञानानेच असे म्हटले जाऊ शकते. त्याचा खजिना रिकामा झाला होता काव ? 
व्यापारधंदा आणि हुंड्या देणे वगेरे करीत असताना त्याला भयंकर फटका बसला म्हणून तो कर्ज घेक लागला 
काय ? हा खुदा दामदुप्पट देण्याचा वायदा करतो काय तो स्रावकाराचे काम करतो ? परंतु असल्या गोष्टी तर 
दिवाळखोर, आयेक्षा जास्त व्यय करणारे आणि ज्यांची आव (प्राप्ती) फार कमी असते अशा लोकांना 
कराव्या लागतात. ईश्वराला नाही. ॥1४०॥ 

(४१) त्यांच्यापैकी कोणी असे होते की, ज्यांनी (इस्लाम स्वीकारला व कोणी असे होते की विश्वासास) 
नाकारिले आणि जर परमेश्वर इच्छिता तर (हे लोक) आपसात न लढते, परंतु ईश्वर जे योजितो ते करितो. 

-मं.१, पि.३, स.२, आ.२५३. 

(समीक्षक) जेवढ्या लढाया होतात त्या सगळ्या ईश्वराच्या इच्छेने होतात काय ? ईश्वराला अधर्म 
करावासा वाटला तर तो तसे करू शकतो काय ? तसे असेल तर तो खुदाच नव्हे. कारण शांतता भंग करून 
लढाया करविणे हे भल्या माणसाचे काम नव्हे. यावरून विधित होते की, हे कुराण ईश्ररानेही रचलेले नाही. 
अथवा एखाद्या धार्मिक विद्वानानेही रचलेले नाही. ॥४ !॥| 

(४२) जे काही आकाशात आहे आणि जे काही पृथ्वीवर आहे ते त्याचेच होय. त्याच्या (सत्तारुपी) 
सिंहासनाने आकाश व पृथ्वी (ही सर्व) व्यापली आहे. - मं. , मि.३, मू. २, आ.२५५. 

(समीक्षक) आकाशात व भूमीवर जे काही पदार्थ आहेत ते सर्व परमात्म्याने जीवांसाठी उत्पन्न केले 


सत्यार्थ प्रकाश ४८९ महर्षि दयानंद सरस्वती 


आहेत; स्वत:साठी नव्हे. कारण तो पूर्णकाम आहे. त्याला कोणत्याही वस्तूची अपेक्षा नसते. जर त्याचे 
सिंहासन आहे तर तो खुदा एकदेशी (स्थानसिमित) आहे. परंतु जो एकदेशी असतो त्याला ईश्वर म्हणत नाहीत. 
कारण ईश्वर सर्वन्यापक आहे. ॥४२॥ 

(४३) पर्ेश्वर पूर्वेकडून सूर्य उगवितो. तूतो पश्चिमकडून उभीव (पाहू!) यावरंतो नास्तिक (काफिर) 

थक्क होऊन राहिला. (तरीही त्याने विश्‍वास धरिला नाही.) आणि पर्मेकव हटवादी लोकांस सुबुद्धी देतनसतो. 
मं. सि.३, सू.२, आ.२५८, 

(समीक्षक) हा अडाणीपणा आहे, पाहा ! सूर्य पूर्वेडून पश्चिमेकडे अथवा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे कधीच 
जात-येत नसतो. तो तर आपल्या परिबीमध्येच फिरत असतो. यावरून हे सिद्ध होते की, कुराण रचणाऱ्याला 
खगोलविद्येचे किंवा भूगोलविद्येचे मुळीच ज्ञान नव्हते. जो मुसलमानांचा खुदा पाप्यांना सन्मार्ग दाखवीत नाही 
त्याची पुण्यात्म्यांना काहीच गरज नाही, कारण धर्मात्मे हे धर्माच्या मार्गानेच जात असतात, जे लोक वाट 
चुकलेले असतात त्यांना धमाची वाट दाखविणे हे ईश्वराचे काम असते. आपले हे कर्तव्य पार पाडीत नाही ही. 
त्याची फार मोठी चूक आहे. ४३॥ 

(४४) फर्माविले की (बो) तर चार पक्षी धे व त्यास आपल्या ध्यानात बरोबर ठेव. (व त्यांचा चेंदामेंदा 
कर) तदनंतर एकेका डोंगरावर त्याचा एकेक तुकडा ठेवून दे व मग त्यांना बोलव, म्हणजे ते (आपोआप) 
तुजकडे धावत येतील, - म. !, भि.३, धू.२. आ. १६०. 

(समीक्षक) वाहवा ! भानामतीच्या जादूग्रमाणे मुसलमानांचा खुदाही जादूचे खेळ करीत आहे. असल्याच 
गोष्टीने देवाचे देवत्व असते काय ? बुद्धिमान लोक असल्या खुदावर तिलांजली देऊन त्याच्यापासून चार हातदूर 
राहतील व मूर्ख लोक त्याच्या जाळ्यात अडकतील. असल्या गोष्टींनी बुदाची कीर्ती वाढण्याऐवजी त्याचा 
दुलौकिकच त्याचे पदरी पडेल, ॥४४॥ क 

(४५) तो ज्याला इच्छितो त्याला (गोष्टीची) समज देतो. - मं.!, ्रि.), तू.२, आ. १६९. 

(समीक्षक) खुदा ज्याला इच्छितो त्याला नीती देतो म्हणजे ज्याला इच्छित नाही त्याला अनीती देत 
असणार! हे काम ईश्वराचे नाही. जो पक्षपात न करता सवांना नीतीचा उपदेश करतो तोच ईश्षरव सद्गुरु असू 
शकतो. इतर कोणी असू शकत नाही. ॥४५॥ 

(४६) जे लोक व्याज घेतात ते थडण्यातून उठणार नाहीत. - म. !.ति.३.सू.२, आ. २७५. 

(समीक्षक) ते थडग्यातच पडून राहतील काव ? आणि तसेच पडून राहाणार असतीलं तर कुठवर 
राहतील? असली अशक्य गोष्ट ईश्वरीय ग्रंथातील असू शकत नाही. ती पोरकट लोकांचीच असू शकते. ॥४६॥ 

(४७) मग (खोट्या वासनेबद्दल) ज्याला तो इच्छील त्याला क्षमा करीलव ज्याला इच्छील त्याला शिक्षा 
करील आणि परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे. - म. !, सि.३, मू. २, आ. २८४. 

(समीक्षक) जो क्षमेला पात्र आहे त्याला क्षमा न करणे आणि अयोग्य माणसाला. क्षपाकरणेहे शुद्ध 
मूर्खराजासारखे कर्म नाही काव ? जर ईश्वर वाटेल त्याला पापी अथवा पुण्यवान बनवीत असेल तरंजीवाला 


पुस्लिमफथकतीसंसीक्षा ४४5 केक्कास्मुल्लास ड९० 'समुल्लास 











पाप-पुण्य लागता कामा नये आणि ज्या अर्धी ईश्ररानेच त्याला पापी किंवा पुण्यवान बनविले आहे त्याअर्थी 
जीवाला सुख-दुःखही भोगावे लागता कामा नये. ज्याप्रमाणे सेनापतीच्या आज्ञेने त्यांच्या हाताखालील मैनिकाने 
एखाद्याला ठार मारले किंवा त्याचे रक्षण केले तर त्या कृत्याचे फळ सैनिकाला भोगावे लागत नाही, त्याप्रमाणे 


त्यालाही नाही. ॥४७॥ 
स्वर्ग की बेश्यावन 

(४८) (हिपैगंबरा! या लोकांस) सांग की (तुमची इच्छा असेल तर) मी तुम्हांस ह्या (इहलौकिक क्षणिक 
साधना) पेक्षाही अत्युत्तम चीज दाखवून देऊ का ? पालनकर्त्यासमीप (स्वर्गाचे) वाग होते की त्यांच्या खालून 
नद्या वाहत आहेत. (वते) त्यांत सदासर्वदा राहतील; आणि (बागांव्यतिरिक्त) शुचिर्भूत (व चौध्या) पल्या होत 
आणि (सर्वांत अति श्रेष्ठ अशी) परमेश्वराची सुप्रसन्नता होव आणि परमेश्वर सेवका (च्या बऱ्यावाईटा) स॒ 
पाहतो आहे. - मं.!, म्ि.३, मू. ३, आ. ५ 

(समीक्षक) हा स्वर्ग आहे की वेश्यावन (कुंटणखाना) आणि त्याला इश्वर म्हणावे की ख्रैण म्हणावे ? 
असल्या गोष्टी ज्या पुस्तकात असतील त्याला कोणीही बुद्धिमान माणूस ईश्चप्रणीत ग्रंथ मानू शकेल काय? हा 
खुदा पक्षपात का करतो ? ज्या बायका स्वर्गात सदैव राहतात त्या येथे जन्म घेऊन स्वर्गात गेल्या आहेत की 
तेथेच जन्मल्या आहेत ? जर त्या वा जगात जन्म घेन स्वर्गाला गेल्या असतील आणि कवामतीच्या रत्रीच्या 
आधीच त्यांना तेथे बोलावून घेण्यात आले असेल तर त्यांच्या नवऱयांना का बोलावून घेतले नाही ? आणि 
कवामतीच्या राजी सर्वांचा न्यायनिवाडा होईल, हा नियम का मोडला ? जर त्या तेथेच जन्मल्या असतील तर 
अंतिम निवाड्याच्या दिवसापर्यंत त्या कशा निर्वाह करतील ? तेथे त्यांच्यासाठी पुरुषही असतील तर येथून 
स्वर्गात जाणाऱ्या मुसलमानांना खुदा बायका कोठून देईल 2 आणि जशा स्वर्गात सदैव राहणाऱया स्रिया खुदाने 
बनविल्या तसे तेथे कायम राहणारे पुरुष त्याने का बनविले नाहीत ? यावरून मुसलमानांचा खुदा अन्यायी व 
अजाण आहे. ॥४८॥ 

(४९) परमेश्वरापाशी (मूळचा सत्य) धर्म (म्हटला) तर केवळ इस्लामच होय. -प.!, सि.३, मृ. २,आ.!९. 

(समीक्षक) अल्ला हा फक्त मुसलमानांचाच आहे आणि इतरांचा नाही काय ? तेराशे वर्षापूर्वी ईश्वरीय 
मत नव्हते काय ? यावरूनच हे कुराण ईश्वराने रचलेले नसून एखाद्या पक्षपाती इसमाने रचलेले आहे हे 
सिद्ध होते. ॥४९॥ 

(५४) प्रत्येक जीवास त्याच्या कर्माचे त्याला पुरेपूर फळ दिले जाईल; व लोकांवर (कोण्या तऱ्हेचा) 
जुलूम होणार नाही, (हे पैगंबरा!) तू (तर ही) प्रार्थना कर की, हे एसमेश्वरा! (साऱया) राज्याचे मालका! तूच 
< ज्याला इच्छितोस त्याला राज्य देतोस व तूच ज्याच्यापासून इच्छितोस त्याच्यापासून राज्य काढून घेतोस आणि 
तूच ज्याला इच्छितोस त्याला इज्जत अब्रू देतोस व तूच ज्याला इच्छितोस त्याला नमवितोस (हरतऱहेचे हित व) 
कल्याण तुझ्याच हाती आहे. नि:संशव तू सर्वशक्तिमान आहेस. तूच (ठन्हाळ्यात) रात्रीस घटवून दिवसात 
सामील करतोस आणितूच (हिवाळ्यात) दिवसास (घटवून) रात्रीत सामील करतोस आणि तूच निर्जीवापासुन 
स्वकनशाााााा2र्‍र्‍1॥२9पलन्ल्त् 


प्रकाश ४९१ महर्षि दयानंद सरस्वती 





सजीव व तूच सजीवातून निर्जीव काढतोस व तूच ज्याला इच्छितोस त्याला बेसुमार देतोस. मुसलमानांस पाहिजे 
की त्यांनी मुसलमानांना सोडून मास्तिकांस मित्र पत्करू नये आणि जो असे करील तर त्याशी व परमेश्वराशी 
काही संबंधच नाही. (हे पैगंबरा ! या लोकांस) सांगून दे की जर तुम्ही परमेश्वराशी प्रीती ठेवता तर तुम्ही माझे 
अनुकरण करा. म्हणजे परमेश्वरही तुम्हांशी प्रीती ठेवील व तुम्हांस तुमचे अपराध क्षमा करील आणि परमेश्वर 
क्षमाशील व दवाळू आहे. - मं. मि.३, मू.३. आ.२५-२८, ३१. 

(समीक्षक) जर प्रत्येक जीवाला कर्मांचे पुरेपूर फळ दिले जाणार असेल तर त्याला क्षमा केली जाणार 
नाही; आणि जर क्षमा केली जाणार असेल तर कर्मांचे पुरेपूर फळ दिले जाणार नाही व तो अन्याय होईल. उत्तम 
कर्मे न करता जर ईश्वर राज्य व प्रतिष्ठा देईल तर तोही अन्याय होईल आणि पाप केले नसताना जो राज्य व 
प्रतिष्ठा हिरावून घेईल तरीही तो अन्यायी ठरेल. जिवंत असणाऱ्याला मृत बनविणे व मृताला जिवंत करणे 
अशक्य आहे. कारण ईश्रराची व्यवस्था अच्छेद्य-अभेद्य आहे. तिच्यात कधीही बदल होऊ शकत नाही. आता. 
इस्लामच्या पक्षपाताच्या गोष्टी पाहा. जे कोणी मुसलमानी पंथाचे नसतील त्यांना काफिर ठरविणे, 
मुस्लिमेतरांमधील उत्तम, सदाचारी लोकांशीही मैत्री न करण्याचा व दुष्ट, दुरांचारी मुसलमानांशी मैत्री ठेवण्याचा 
उपदेश करणे ही गोष्ट ईश्वराला ईश्चरत्वापासून दूर ठेवते. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की कुराण, कुराणातील 
खुदा आणि मुसलमान पक्षपाती व अविद्येने भरलेले आहेत. म्हणूनच मुसलमान अंधारात चाचपडत आहेत. 
आणि मुहम्मद साहेबांची ही हुशारी तर पाहा ! ते आपल्या अनुवायांना असे आश्वासन देतात की, 'तुम्ही माझा 
पक्ष घ्याल तर खुदा तुमचा पक्ष घेईल आणि तुम्ही पक्षपातपूर्ण पापे केली तर तो त्याबद्दल तुम्हाला क्षमाही 
करील.' यावरून सिद्ध होते की, मुहम्मद साहेबांचे अंत:करण शुद्ध नव्हते. म्हणूनच आपला स्वार्थ साधण्यासाठी 
मुहम्मद साहेबांनी कुराण रचले किंवा दुसऱ्याकडून लिहून घेतले. ॥५०॥ 

(५१) आणि जेव्हा दूतांनी (मर्यमला) सांगितले की, अगे मर्यम ! तुला परमेश्वराने निवडले व (पापांच्या 
गंधापासूनही) तुला पाकसाफराखिले; आणि (त्यामुळेच) तुला सकल जगाचे त्रियांवर (श्रेष्ठत्व देऊन) निवडून 
काढले. -मं.१, मि.३, ू.३, आ.४!. 

(समीक्षक) आजकाल देवदूत व खुदा हे कोणाशी बोलावला येत नाहीत. मग ते पूर्वी कसे आले 
असतील? पूर्वीचे लोक पुण्यवान होते व आताचे तसे नाहीत, असे तुमचे म्हणणे असेल तरते साफ खोटे आहे. 
ज्या काळी ख्रिस्ती पंथ व इस्लाम प्रचारात आले त्या काळी त्या देशांत जंगली व विद्याविहीन माणसे जास्त 
होती. म्हणूनच असले ज्ञानविरोधी पंथ रूढ झाले. आता विद्वान लोक अधिक असल्यामुळे हे पंथ टिकाव 
धरू शकत नाहीत. किंबहूना असले पोकळ पंथ लयाला चालले आहेत; मग त्यांची वृद्धी होण्याची गोष्ट 
दूरच राहिली. ॥५ !॥ भ 

(५२) तो त्यास मात्र इतकेच फर्मावितो की, 'हो,' व ते होऊन जाते आणि वहुद्यांनी (येशूशी) डाव केला 
व परमेश्वराने (त्यांच्याशी) डाव केला; आणि डाव करणाऱ्यांत परमेश्वर (सर्वात) उत्तम (डाव करणारा) होय. 
-मं.१, सि.३, सू. ३, आ४६, ५३. 
मुस्लिमकथाचीसमीक्षा ४९२ आ चौदावासमुल्लास 


(समीक्षक) मुसलमान लोक खुदाशिवाव दुसरी 'गोष्ट मानीत नाहीत. तर मग त्याने कोणाला 
व्हायला सांगितले ? आणि त्याच्या सांगण्याप्रमाणे क ळा डरल 
शकणार नाहीत. कारण उपादानकारणाशिवाव कधीही कार्य होऊ शकत नाही. कारणाशिवाव कार्य झाले असे 
म्हणणे म्हणजे आईबापांशिवाय माझे शरीर निर्माण झाले असे म्हणण्यासारखे आहे. जो इतरांना फसवितो व 
मक्कारी करतो तो कधीही ईश्वर तर असूच शकत नाही पण कोणताही सज्जन माणूस देखील असले कृत्य करीत 
नाही. ॥५२॥ 

(५३) तुम्हाला इतके पुरे नाही काव की तुमचा पालनकर्ता ( आकाशातून) तीन हजार दूत पाठवून तुमची 
मदत करील. -मं.!, मि, मू.३, आ. (२४. 

(समीक्षक) पूर्वीच्या काळी जो अल्ला मुसलमानांना तीन हजार देवदूतांसह साह्य करीत असे तो आता. 
मुसलमानांची अनेक राज्ये नष्ट झाली व होत आहेत ती त्यांच्या साह्याला धावून का येत नाही ? यावरून ही 
गोष्ट केवळ पूर्ख लोकांना लालूच दाखवून आपल्या जाळ्यात अडकविण्याप्ाठी रचलेली असून ती अत्यंत 
अन्यायाची आहे. ॥५३॥ 

(५४) नास्तिक लोकांवर आम्हांस विजयी कर. तुमचा (खरा) हितचिंतक परमेश्वर होय व तो (सर्व 
मदतगारांत) उत्तम मदतगार होय आणि परमेश्वराच्या मार्गात जर तुम्ही मारले जाल आगर मरून जाल तर 
परमेश्वराची क्षमा व दया, लोक (धनदौलत काही काळ जपून) गोळा करतात त्याहून उत्तम होय. -मं.!, पि.४, 
पु.१७, आ. !४७, १५०, (५७. 

(समीक्षक) आता ही मुसलमानांची चूक लक्षात घ्या. हे लोक आपल्याहून वेगळ्या पंथाच्या लोकांना 
मारण्यासाठी खुदाची प्रार्थना करतात. त्यांचे म्हणणे ऐकण्याइतका परमेश्वर भोळा आहे काय ? अल्ला फक्त 
मुसलमानांचे कार्य सिद्ध आहे तर मग मुसलमानांची कामे नाश का होतात ? हा खुदा मुसलमानांच्या मोहात 
फसलेला दिसतो. खुदा जर असा पक्षपाती आहे तर धर्मात्मा पुरुषांच्या दृष्टीने तो कधीच उपासनीय होऊ 
शकत नाही. ५४॥ 

(५५) आणि परमेश्वर असाही नव्हे की, तुम्हाला अदृष्ट गैबी गोष्टी कळवील. पण (होय) परमेश्वर 
आपल्या पैगंबरांपैकी ज्याला इच्छितो त्याला निवडून घेतो. तर तुम्ही परमेश्वर व त्याचे पैगंबर यांजवर विश्वास 
ठेवा. -म्ं.१, सि.श.सू.३, आ. (७९. 

(समीक्षक) जर मुसलमान लोक खुदाखेरीज इतर कोणावरही श्रद्धा ठेवीत नाहीत आणि इतर कोणाला 
खुदाचा भागीदार मानीत नाहीत तर मग त्यांनी पैगंबर साहेबांना श्रद्धेच्या बाबतीत खुदाबरोबर सामील का केले 
आहे ? अल्लाने पैगंबरावर श्रद्धा ठेवा असे लिहिले. यामुळे पैगंबरही अल्लामध्ये सामील झाला; या वचनाचा 
अर्थ जर असा लावला गेला की, मुहम्मद साहेब ईश्वराचे प्रेषित (पैगंबर) आहेत यावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे, तर 
मग असा प्रश्न निर्माण होतो की, मुहम्मद साहेबांना प्रेपित समजण्याची काय आवशयकता आहे ? त्यांना प्रेषित 
बनविल्याशिवाय खुदा आपले अभीप्सित कार्य करू शकत नसेल तर तो नक्कीच असमर्थ आहे. ॥५५॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ४९३ महर्षि दयानंद सरस्वती 


खुदा ब पैगुंबर भांडखोर 
(५६) हे श्रद्धावानांनो ! ( अल्लाच्या मार्गात आलेल्या कटंना तोंड देण्यासाठी) सहन करा, सहनशीलतेच्या 
बाबतीत (एकमेकांच्या) पुढे रहा आणि काफिरांशी मुकाबला करण्यासाठी तयार रहा (पाय रोवून उभे रहा.) 
आणि परमेश्वराला भिऊन रहा. त्यायोगे तुमच्या अभिलाषा कदाचित पूर्ण होतील. - मं.१, सि.४, सू.३. आ. २००. 


(समीक्षक) हा कुराणातील खुदा आणि पैगंबर दोघेही वयुद्धखोर होते. जो लढाईचा हुकूम देतोतो । 


शांतताभंग करणारा असतो. ईश्वराला नाममात्र भ्याल्याने मुक्ती मिळते काय ? की अधर्मबुद्धापासून दूर 


राहिल्याने मुक्त होता येते ? प्रधम पक्षानुसार ईश्वराला भिणे न भिणे हे सारखेच आहे. दूसऱ्या पक्षानुसारमात्र 


अर्धर्मयुद्धाची भीती बाळगणे योग्य ठरते. ॥५६॥ 

(५७) ह्या परेेश्वराच्या (बांधीव) मर्यादा होत आणि जो परमेश्वर व त्याचा पैगंबर यांच्या हुकुमाप्रमाणे 
चालेल, (परलोकी) त्याला परमेश्वर अशा बागांत (नेऊन) दाखल करील की ज्यांच्या खालून (पाण्याचे) पाट 
वाहत असतील आणि हे भोठे सार्थक होय आणि जो कोणी, परमेश्वर व त्याचा पैगंबर यांच्या हुकुमाचा अनादर 
करील व पसेश्चवराच्या (बांधीव) मर्यादांचे उल्लंघन करील त्याला परमेश्वर नरकामीत नेऊन दाखल करील. तो 
त्यात निरंतर राहील; व त्याला फजितीची शिक्षा (प्राप्त) होईल. - मं. १, सि.४, सू.४. आ. (३, १४. 

(समीक्षक) खुदानेच मुहम्मद साहेब पैगंबरांना स्वत:मध्ये सामील (सहभागी) करून घेतले आहे आणि 
स्वतःच कुराणात तसे लिहून ठेवले आहे. खुदा पैगंबर साहेबांमध्ये असा काही गुंतला आहे की, त्याने 
स्वर्गामध्येही पैगंबराला भागीदार बनविले आहे. एकाही बाबतीत मुसलमानांचा खुदा स्वतंत्र नाही, म्हणून 
त्याला अद्वितीव म्हणणे व्यर्ध आहे. असल्या चुकीच्या गोष्टी ईश्वरीय ग्रंथात असू शकत नाहीत. ॥५७॥ 

(५८) (परमेश्वर) कोणावर अणुपात्रही जुलूम करीत नाही आणि (कोणाचे अणुमात्रही) पुण्य असेल तर 
तो ते अनेक पटींनी वाढवितो व आपल्याकडून मोठा मोबदला देतो. - मं. १, सि.५, सू.४, आ.४०, 

(समीक्षक) ईश्वर कोणावर अणुमात्रही अन्याय करीत नाही तर तो पुण्य द्विणुणित कसे करतो ? आणि 
मुसलमानांसाठी पक्षपात का करतो ? वस्तुत: ईश्वर कर्मांची फळे कमी अथवा जास्त देईल तर तो अन्यायी 
ढोल.॥५८॥ 

(५९) जेव्हा ते तुझ्यापासून (उठून) बाहेर जातात, तेव्हा त्यांच्यांतून काही लोक रात्री (बसून बसून) 
आपण जे बोलतात त्याच्या उलट (भलभलत्या) मसलती करू लागतात आणि जशजशा मसलती रात्री (बसून 
बसून) ते करितात त्या परमेश्वर (आपल्या दूताद्वारे) नोंदीत जातो. परमेश्वराने त्यांच्या कर्माच्या शासनार्थ 
(त्यांच्या बुद्धीस) पालथे केले आहे. (म्हणुनच ते बहकून गेले आहेत) का तुम्ही हे इच्छिता की, ज्याला 
परमेश्वराने बहकविले आहे त्याला तुम्ही सन्मार्गी लावावे (आणि) ज्याला परमेश्वर बहकवील, त्याच्यासाठी 
तुमच्यातून कोणी मार्ग काढील हे अशक्यच. - म.!. सि.५, मू. ४. आ.८!, ८८. 

(समीक्षक) जर अल्ला (प्रत्येक जीवाच्या कर्माचा) जमाखर्च हिशेबाच्या वहीत लिहून ठेवीत असेल तर 
तो सर्वज्ञ नाही. तो सर्वज्ञ असेल तर त्याला लिहून ठेवण्याची काय गरज ? मुसलमान असे म्हणतात की, पैतानच 











अशि. आ... 


द. 





सर्वांग चुकीच्या मार्गाला लावतो म्हणून तो दुष्ट आहे. परंतुयेथे तर खुद्द अल्लाच जीवांना बहकावीत आहे. मग 
खुदो आणि सैतान यांच्यात काय फरक उरला ? होय एक फरक सांगता येईल की, खुदा हा मोठा मैतान असून 
सैतान हा छोटा मैतान आहे. कारण मुसलमानांचे असे प्रतिज्ञापूर्वक सांगणे आहे की, जो बहकावतो तोंच सैतान 
होय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार खुदाही सैतान ठरतो. ॥५९॥ 

(६०) आणि (लढाईपासून) आपले हात न आवरून धरतील तर त्यांना धरा व जेथे तुम्ही त्यांना पावाल 
तेथे त्यांना ठार करा आणि कोणाही मुसलमानास वाजवी नाही की त्याने मुसलमानास (जिवे) मारून टाकावे; 
आणि जो मुसलमानाला चुकीने (ही) मारून टाकील तर एक मुसलमान गुलाम मुक्त कणे आणि जो मुसलमानास 
बुध्या (जिवे) मारून टाकील तर त्यांची शिक्षा जहन्नम (म्हणजे नरकामी) होय. की तो त्यात नित्य राहील 
आणि त्याच्यावर परमेश्वराचा गजब (सादर) होईल व त्याच्यावर परमेश्वराचा शाप उतरेल. - मं.!, सि.५, मू. ४ 
आ.९१-९३. 

(समीक्षक) आता पाहा, ही केवढी महापक्षपाताची गोष्ट आहे ! जो मुसलमान नसेल तो जेथे सापडेल तेथे 
त्याला ठार मारा आणि मुसलमानांना मारू नका. चुकून मुसलमान मारले गेले तर त्याबद्दल प्रायश्चित सांगितले 
आहे. पातु मुस्लिमेतराला मारल्यास स्वर्ग मिळेल असे म्हटले आहे. असला उपदेश कचऱ्याच्या टोपलीत 
टाकला पाहिजे. असले मतग्रंथ, असले पैगंबर, असले ईश्वर आणि असले पंथ जगाचे कल्याण करण्याऐवजी 
अहितच करतात. असले पंथ नसणेच चांगले. असल्या प्रमादसह पंथांपासून चार हात दूर राहून शहाण्या 
लोकांनी “वेदोक्त धर्माचा स्वीकार केला पाहिजे. कारण त्यात किंचितही असत्य नाही. इस्लाम सांगतो 
की, जो कोणी मुसलमानाला ठार मारील तो नरकात जाईल आणि इतर पंथांचे लोक असे मानतात की 
मुसलमानाला ठार मारणाऱयाला स्वर्ग मिळतो. आता तुम्हीच सांगा की, या दोन मतांपैकी कोणते मत स्वीकारावे 
वकोणते सोडावे ? परंतु असले मूर्वतापूर्ण व कल्पित पंथ सोडून देऊन वेदोक्त मताचा स्वीकार करणे हैच सर्व 
मानवांना उचित होय. वेदोक्त धर्म सर्वोत्तम आहे. ज्यानुसार आर्य मार्गावरून म्हणजे श्रेष्ठ पुरुषांच्या मार्गावरून 
चालावे आणि दस्यूंच्या म्हणजे दुष्ट लोकांच्या मार्गापासून दूर राहावे. ॥६०॥ 

(६१) आणि जो कोणी सरळ मार्ग स्पष्ट दिसून आल्यावर पैगंबराचे उलट जाईल व मुसलमानांच्या 
मार्गाशिवाय (अन्यमार्गी) लागेल, तर त्याला नस्कामीत (नेऊन) दाखल करु. - मं.१, सि.५, सू. ४. आ. (५. 

(समीक्षक) आता खुदा व र्सुल (पैगंबर) यांच्या पक्षपातपूर्ण गोष्टी पाहा ! मुहम्मद साहेब वगेरे असे 
समजत होते की, आपण खुदाच्या नावावर असे लिहिले नाही तर आपला पंथ वाढणार नाही, पदार्थ मिळणार 
नाही व चैन करता येणार नाही, यावरूनच हे लक्षात येते की, ते आपला स्वार्थ साधण्यात आणि इतरांची उदिट 
निष्फळ करण्यात पटाईत होते. यावरून ते अना्ठ होते त्यांचे म्हणणे प्रमाण आहे असे आप्त व विद्वानासमोर 
कधी होऊ शकणार नाहीत. ॥६१॥ 

(६२) जो कोणी परमेश्वरास नाकारील व त्याच्या दूतास व त्याच्या पुस्तकास व त्याच्या पैगंबरास व 
शेवटच्या दिवसास (नाकारील) तर तो (सन्मार्गहीन) फारच दूर भटकत गेला. ज्या लोकांनी विश्वास धरला, 


सत्यार्थ प्रकाश ४९५ महर्षि दयानंद सरस्वती 


। (विश्वासास) नाकारले व नाकारणीनंतर ते नास्तिकपणात वाढतच गेले. तर पस्ेश्वर त्यांना क्षमा करणार 
नाही व (सरळ) मार्गही दाखविणार नाही. - म. १, नि.५, मू ४. आ. !३६. ३७. 

(समीक्षक) अजूनही ईश्वर (खुदा) अद्वितीव राहू शकतो काव ? खुदा एकमेवाद्रितीय आहे, त्याच्यामध्ये 
कोणीही सहभागी नाही असे एका बाजूने म्हणत राहावयाचे आणि त्याचवेळी त्याच्यामध्ये अनेक लोक. 
सहभागी आहेत असेही मानीत राहावयाचे हे परस्परविरोधी वर्तन नव्हे काव ? तीनदा तोबा केल्यानंतर खुदा 
क्षमा करीत नाही काव ? आणि तीन वेळा पाप केल्यावर सन्मार्ग दाखवितो व चौथ्या वेळेपासून सन्मार्ग दाखवीत 
नाही, जर लोक चार-चार वेळा नास्तिकता करतील तर नास्तिकता खूपच बोकाळेल, ॥६२॥ 

(६३) पसेश्वर दांभिक व नास्तिक अशा सर्वांना नरकामीत (एका जागी) गोळा करील. दांभिक लोक 
(मुसलमानांस धोका दिल्याने जणू की) परमेश्वरास थोका देतात आणि वास्तविक (त्यांच्या परिपत्यास्तव) 
परमेश्वर त्यांनाच धोका देतो आहे. अहो मुसलमानांनो ! तुम्ही मुसलमानांस सोडून नास्तिकांस मित्र पत्करू 
नका, -मं.!, सि.५, सू.४, आ. (४०, १४२, ! डड. 

(समीक्षक) सारे मुसलमान स्वर्गात जातील व इतर पंथाचे अनुयायी नरकात जातील याला प्रमाण 
(पुरावा) काय ? वाहवा ! जो खुदा वाईट लोकांकडून फसविला जातो व जो इतरांना फसवितो असला खुदा 
आमच्यापासून दूर रहिलेलाच बरा, त्याने फसव्या लोकांशी मैत्री करावी आणि त्या लोकांनीही त्याच्याशी 
दोस्ती करावी. कारण, 

*याहशी शीतला देवी ताहशः खरवाहन:?। 

जशास तसा भेटतो तेव्हा त्यांचे काम चालते. ज्यांचा खुदा फसवा, धोकेबाज आहे ते लोक म्हणजे त्याचे 
उपासकही तसेच फसवणूक करणारे, धोकेबाज का नसावेत ? एखाद्या दुष्ट मुसलमानाशी मैत्री आणि एखाद्या 
सज्जन मुस्लिमेतराशी शत्रुत्व करणे कोणाच्याही दृष्टीने चित आहे काव ?॥६३॥ 

(६४) अहो मनुष्य लोकहो ! हा पैगंबर (महम्मद) तुम्हाकडे तुमच्या पालनकर्त्याकडून सत्य (धर्म) घेऊन 
आला आहे. तर विश्वास धरा आणि परमेश्वर सर्वांना क्ता्हि्ता होय. बस्स! - म. १, सि.६, मू ४. आ,!७०, ७१. 

(समीक्षक) पैगंबरावर श्रद्धा ठेवा असे सांगितल्याने श्रद्धेच्या बाबतीत पैगंबर हा खुदाचा सहभागी 
म्हणजे भागीदार ठरतो की नाही ? अल्ला एकदेशी आहे. तो सर्वव्यापक नाही. म्हणून त्याच्याकडून पैगंबर 
(प्रेषित) येत-जात असतात. असला अल्ला कधीच ईश्वर असू शकत नाहीं. कुराणामध्ये कोठे इश्र हा. 
सर्वव्यापक आहे असे म्हटले आहे तर कोठे तो एकदेशी असल्याचा उल्लेख येतो. यावरून कुराण हे एका. 
व्यक्तीने रचलेले नसून अनेकांनी ते लिहिले आहे असे सिद्ध होते. ॥६४॥ 

"(६५) मेलेले (जनावर) वरक्त व डुकराचे मांस आणि जे (जनावर) परमेश्वराशिवाय अन्य कोणास (जबे 
करतेवेळी-कापताना) नामनिर्दिट केले गेले असेल ते व जे गुदमरून मेले असेल ते व मार लागून मेलेले व 
उंचीवरून पडून मेलेले व (दुसऱ्या कोणा जनावराचे) शिंग भोसकून मेलेले आणि (तसेच) ज्या (जनावरा) स 
हिंत् श्रापदांनी (फाडून) खाल्ले असेल ते (जनावर) ही सर्व तुम्हांस शास्रानिषिद्ध (हराम) होत. - मं.२, मि.६, 


सू५,आ.३. 


मुस्लिमप्थाचीसमीक्षा ४४६ क्यौदवास्सुल्लास 








क$ /” 





(समीक्षक) एढेच पदार्थ हराम (निषिद्ध) आहेत काव ? मग बाकीचे पशुपक्षी, किडे वगरे मुसलमानांच्या 
दृष्टीने हलाल (शास्त्राविहित, सेवनीय) आहेत असे समजावयाचे काव ? यावरूनच ही माणसाची कल्पना आहे 
ईश्रचरी कल्पना नाही, असे सिद्ध होते. म्हणुन हे वचन प्रमाण मानता येत नाही. ॥६५॥ 

(६६) खुषदिलाने परमेश्वरास कर्ज देत राहाल तर मी अवश्य तुमची पापे तुम्हांपासून दूर करीन आणि 
जरुर तुम्हांस (स्वर्गाच्या) अशा बागात नेऊन दाखल करीन. - पं.२, मि.६, मू.५, आ. ! २. 

(समीक्षक) वाहवा ! मुसलमानांच्या खुदाच्या घरी थोडादेखील पैसा अडका उरला नसावा. त्याच्याजवळ 
पैसा असता तर त्याने कर्ज किंवा उपे पैसे का मागितले असते ? आणि तुमची पापे नष्ट करून मी तुम्हांला 
स्वर्गात पाठवीन अशी लालूच त्याने पाप्यांना का दाखविली असती ? यावरून असे दिसते की, मुहम्मद 
साहेबांनी खुदाच्या नावावर स्वत:चा स्वार्ध मिद्ध केला. ॥६६॥! 

(६७) पसेश्वर ज्याला इच्छिल त्याला क्षमा करील व ज्याला इच्छिल त्याला शिक्षा देईल. तुम्हांस 
अशा अशा देणय्या दिल्या की ज्या अलप दुमियेच्या लोकांपैकी कोणासच दिल्या नाहीत. - मं. १।मि.६, मू ५, 
आ.(८, २०. 

(समीक्षक) सैतान जसा वाटेल त्याला पापी बनवितो तसाच मुसलमानांचा खुदाही मैतानाचे काम कतो. 
असे असल्यामुळे स्वर्गात किंवा नरकात फक्त खुदानेच गेले पाहिजे. कारण वरी व वाईट कृत्ये करणारा खुदाच 
असतो; आणि जीव पराधीन असतो. मैन्य हे सेनापतीच्या आधीन असते व ते त्याच्या आज्ञेनुसार कोणाचेही 
रक्षण करते अथवा कोणालाही ठार मारते. त्याच्या भल्याबुऱ्या कृत्याची जबाबदारी सेनापतीवर असते. ती 
मैन्यावर नसते. ॥६७॥ 

(६८) तुम्ही परमेश्वराची आज्ञा माना व पैगंबराची आज्ञा माना. - 1.२. भ.७, प्‌ ५. आ.९२ 

(समीक्षक) पाहा ! पैगंबर हा खुदाचा भागीदार आहे. अशा स्थितीत खुदा एकमेवाद्वितीय आहे असे 
मानणे निर्थक आहे. ॥६८॥ 

(६९) पूर्वी जे झाले गेले त्याची परमेश्वराने माफी केली आणि जो पुन्हा (असे काम) करील तर परमेश्वर 
त्याच्यापासून (आज्ञाभंगाचा) बदला घेईल. -अ.२, मि.». मू ५, आ.१५ 

(समीक्षक) केलेल्या पापांबद्दल क्षमा करणे म्हणजे पाप करण्याची अनुज्ञा देऊन पापांच्या वाढीस उत्तेजन 
देण्यासारखेच आहे. पापाला क्षमा करण्याची गोष्ट ज्या पुस्तकात असेल ते ईश्वराने अथवा एखाद्या विद्वानाने 
रचलेले नसून ते पापवर्धक आहे, होय ! भावी पापांपासून दूर ठेवण्यासाठी एखाद्याची प्रार्थथा करणे आणि 
पापापासून अलिप्त राहण्यासाठी पुरुषार्थ व पश्चात्ताप करणे हे उचित आहे. परंतु माणूस फक्त पश्चात्ताप करीत 
राहील आणि पापे करणे सोडणार नाही तर त्याने काहीच साध्य होणार नाही. ॥६९॥ 

(७०) आणि अशा मनुध्याहुनही जास्त जालीम (आणखी) कोण होणार की, जो परमेश्वरावर खोटे 
कुभांड रचितो, अथवा असे प्रतिपादितो की, मजकडे प्रकटीकरण आले आहे आणिवास्तविक पाहू जाता, 
त्याजकडे कसलेच काही प्रकटिले गेले नाही 2 आणि जो विधान करितो की, (कुरआन) जे (तुम्ही म्हणता की, 
ते) परमेश्वराने प्रकट केले आहे. (म्हणाल तर) तसलेच मी आता प्रकट करीन. - म.२, सि.७, मू ६, आ.९३, 


स्याना 5२ 
प्रकाश ४९७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





पिऱ या आयतीवरून असे सिद्ध होते की, 'भाझ्याकडे परमेश्वराकडून आयती (वचने किंवा 
आज्ञा) येतात', असे जेव्हा मुहम्मद साहेब म्हणत होते तेव्हा आणखी कोणीतरी मुहम्मद साहेबांप्रमाणेचं 
माझ्याकडेही ईश्वराकडून आयती येतात, म्हणून मलाही पैगंबर माना' असे म्हणणारा निघाला असावा. 
आपल्या या प्रतिस्पर्ध्यावर मात करावी आणि आपले महत्त्व वाढवावे या हेतूने त्यांनी हौ आयत रचली 
असावी. ॥७०॥ 

खुदा ब सैतानाचे भांडण 

(७१) आणि आम्हीच तुम्हांस (म्हणजे तुमचा पिता आदम यास) निर्मिले व नंतर आम्हीच तुमचे (म्हणजे 
तुमचा पिता आदम वाचे) रूप धाडिले, तदनंतर आम्ही दूतास फ्माविले की, तुम्ही आदमच्या पुढे नमन करा; 
तेव्हाच (सर्वांनी) नमन केले. पण इृब्लीस (मैतान) हा नमन करणाऱ्यांत (सामील) झाला नाही. परमेश्वराने 
(इब्लीसला) विचारले की, जेव्हा मी तुला हुकूम दिला तेव्हा (आदमच्या पुढे) नमण्यापासून तुला कोणत्या 
वस्तूने अटकाव केला ? तो बोलला, मी याच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. (का की) मला तू अनीपासून निर्मिलेस व 
त्याला (आदमला) मातीतून पैदा केलेस. (वावर परमेश्वराने) फर्माविले (की तुझी ही शेखी आहे) तृस्वर्गातून 
खाली उतर. का तरतुला हे शोभत नाही की, तृ स्वर्गात (राहून) शेखी मिरवावीस! तो अर्ज करु लागला की, 
ज्या दिवशी (सर्व) लोक (पुन्हा जिवंत) उठवून उभे केले जातील त्या दिवसापर्यंतचा तृ मला अवकाश दे. 
(फेश्वराने) म्हटले, (जा ! मंजूर !) तू अवकाशंदिलेल्यांपैकी आहेस, (यावर सैतान) बोलला की, जशी तू 
माझी वाट मारली आहेस तसाच मीही तुझ्या सरळ मार्गावर मनुष्य जातीस टपून बसेन तरच खरा आणि तू 
बहुतेक मनुष्य जातीस (आपले) आभारी पावणार नाहीस. (परमेश्वराने) फर्माविले की, स्वर्गातून निघ. (तू) 
तुच्छ व बहिष्कृत झालेला (आहेस). मनुष्यमात्रातून जो कोणी तुझे अनुकरणं करील, मी नि:संशय तुम्हां 
सर्वांनी जहन्नम भरून टाकीन. - मं.२, म्रि.८, तू.७, आ. १-८. 

(समीक्षक) आता खुदा आणि सैतान यांच्यातील भांडणाची सुरस कथा लक्ष देऊन ऐका, एखाद्या 
आगदीच साधारण पट्रेवाल्याच्या लायकीचा असणारा मैतान हा देवदूत (फरिश्ता) होता. तों खुदालाही दवला 
नाही; आणि खुदाही त्याच्या आत्म्याला पवित्र करू शकला नाही. जो सैतान पापी बसून बंड करून उठला तरी 
खुदाने त्याला सोडून दिले. खुदाची ही फारच मोठी चूक होती. सैतान हा सर्वांना बहकाविणारा आहे आणि 
खुदा सैतानाला बहकावतो. वावरून असे सिद्ध होते की, खुदा हा सैतानाचाही मैतान आहे, कारण खुद्द सैतानच 
देवाला सांगतो की, “तू मला चुकीच्या मार्गाला लावलेस." यामुळे खुदामध्ये पाविओ्य आढळत नाही आणि 
सर्वे पापांचे मूळ कारण खुदाच ठरतो. असला परमेश्वर मुसलमानांनाच होऊ शकतो. इतर श्रेष्ठ विद्वानांचा तो 
परमेश्वर असू शकत नाही. शिवाय देवदूतांशी माणसाप्रमाणे संभाषण करणारा देहधारी, अल्यज्ञ व न्यायरहित 
असा मुसलमानांचा खुदा आहे, म्हणूनच विद्वान लोक इस्लामी पंथ पसंत करीत नाहीत. ॥७!॥ 

(७२) (लोकांनो) नि:संशव तुमचा पालनकर्ता हाच (असा) परमेश्वर होय की, त्याने सहा दिवसांत 














3. 4 


आकाश व पृथ्वी ही निर्माण केली; व मग तो (अर्श ऊर्फ) महासिंहासनारूढ झाला. (लोकांनो!) तुम्ही 
आपल्या पालनकर्त्याचा काकुळतीस येऊनच चुपचाप धावा करीत जा. -म॑.२, मि.८, र्‌ ७. आ.५४. ५५. 

(समीक्षक) छान ! जो सहा दिवसात जग वनवितो म्हणजे आकाशातील सिंहासनावर विश्रांती घेतो तो 
ईश्वरकधीतरी सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापक असू शकतो काय ? तसा तो नसल्यामुळे त्याला खुदा म्हणजे 
ईश्वरही म्हणता येत नाही. तुमच्या खुदाला मोठ्याने ओरडून बोलवावे लागते. म्हणजे तो बहिरा आहे की 
काव ? या सर्व गोष्टी अनौश्वरकृत आहेत. म्हणून कुराण ईश्वसकृत असू शकत नाही. त्याने सहा दिवसात जग 
निर्माण केले व सातव्या दिवशी सर्वांत वरच्या (आठव्या) स्वर्गात विश्रांती धेतली. म्हणजे तो थकून गेला 
असावा. तो अजून झोपला आहे की, जागा झाला आहे 2 जर तो जागा असेल तर हल्ली तो काही काम करतो. 
की नुसतीच भटकंती आणि ऐषआराम करतो ?॥७२॥ 

(७३) देशात फिसाद फैलावीत फिरू नका. - म. २, मि.८. रू. ७, आ ७४. 

(समीक्षक) ही गोष चांगली आहे. परंतु याउलट कुराणामध्ये इतरत्र जिहाद (धर्मयुद्ध) कत आणि 
कफिरंची कत्तल करा असेही सांगितले आहे. या परस्परविरोधी गोष्टी नव्हेत काय ? यावरून असे दिसते की, 
जेव्हा मुहम्मद साहेब दुर्बळ झाले असतील तेव्हा त्यांनी या सामोपचाराच्या मार्गाचा उपदेश केला असावा आणि 
सबळ झाल्यावर जिहादची कल्पना त्यांना सुचली असावी. या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी असल्यामुळे त्या 
दोन्ही खऱ्या नाहीत. ॥७३॥ 

(७४) यावर मुसाने आपली काठी टाकून दिली. तो काव पाहतात की तो धडधडीत अजगर आहे. 

-मै.२, मि.९, मू.७. आ. !०७. 

(समीक्षक) आता या लिखाणावरून असे दिसून येते की असल्या खोट्या गोष्टी खुदा आणि मुहम्मद 
साहेब हे दोघेही खऱ्या मानीत होते. जर असे असेल तर ते दोघेही विद्वान नव्हते. कारण होळे पाहण्याचे आणि 
कान ऐकण्याचे जे काम करतात ते इतर अवयवांकडून करवून घेता येत नाही म्हणून ही सगळी जादूगिरी 
आहे. ॥७४॥ 

(७५) मग आम्ही त्यांच्यावर तुफान (वादळ) पाठविले व तसेच टोळ, उवा, बेडूक आणि रक्‍त. 
(सारांश) सरतेशेवटी आम्ही त्यांच्यापासून (त्यांच्या खोडसाळपणाचा) बदला घेतलाच (घेतला); आम्ही 
त्यांना समुद्रात ठार करून टाकले आणि आम्ही बनी इत्राएलांस समुद्रपार पोहोचवून दिले आणि जी (जी) कर्मे 
हेलोक करीत आले आहेत ती (सर्व) निरर्थक होत. - म. २, मि.१. मू ७, आ. १३३, १३६, १३८, १३९. 

(समीक्षक) आता पाहा. एखाद्या लबाड इसमाने एखाद्याला अशी धमकी द्यावी की मी तुला ठार 
मारण्यासाठी तुझ्यावर साप सोडीन, तशीच ही गोष्ट आहे. जो खुदा पक्षपात करून एका जातीला बुडवून 
टाकतो आणि दुसऱ्या जातीला पैलतीराला सुखरूप नेऊन पोचवितो तो अधर्मी, पापी आहे असे का म्हणू नये? 
ज्या दुसऱ्या पंथांचे कोट्यवधी अनुवायी आहेत ते पंथ खोटे आहेह आणि आपणच खरे आहोत असे जो पंथ 
म्हणतो त्याच्याहून जास्त खोटा पंथ कोणता असेल ? कारण कोणत्याही पंथात सर्व माणसे चांगली अथवा सर्व 


सत्यार्थप्रकाश ४९९ महर्षि दयानंद सरस्वती 











(ट वाईट असू शकत नाहीत. असा एकतर्फी मिर्णय देणारा पंथ हा महामुर्खांचा पंथ आहे. जुन्या कराराच्या 
(बायबलाच्या) आधारावर उभारलेला धर्म खोटा होता काव ? की खोटा ठरविला गेलेला पंथ दुसराच एखादा 
होता ? जर तो दुसरा एखादा पंध असेल तर तो कोणता होता ? कुराणामध्ये कोणत्या नावाने त्या पंथांचा 
उल्लेख आलेला आहे ? ॥७५॥ 

(७६) मग जेव्हा त्याच्या पालनकर्त्याने पर्वतावर (आपले) जाज्वल्य स्वरूप प्रकट केले तेव्हा (भूकंप 
झाला व परमेश्वराने) त्याला चक्काचूर केले व मृसा (मोझेस) मूर्चि्छत होऊन पडला. - १.२, मि.९, सू.७, आ.!४३. 

(समीक्षक) जे पाहण्यात येते ते व्यापक असू शकत नाही आणि जर खुदा असले चमत्कार करीत पूर्वी 
फिरत होता तर आता तो असले चमत्कार कोणालाही करून का दाखवीत नाही ? या सगळ्या गोष्टी ज्ञानविरोधी 
वम्हणून खोट्या असल्यामुळे त्या मान्य करण्यास योग्य नाहीत. ॥७६॥ 

(७७) आणि हे (पैगंबरा !) तू आपल्या मनातल्या मनातच नम्रतापूर्वक व भिऊन (भिऊन) मोठ्या 
आवाजात नव्हे (तर मंद स्वराने) सांजसकाळ आपल्या पालनकर्त्यांचे स्मरण कर. - म. २, त्ि.९, सु.७. आ. २०५ 

(समीक्षक) कुराणामध्ये कोठे -कोठे असे लिहिले आहे की, आपल्या स्वामीला जोरजोरात ओरडून 
हाक मार. तर कोठे-कोठे मनातल्या मनात हळूहळू ईश्वराचे स्मरण कर असे सांगितले आहे. आता तुम्हीच 
सांगा, यातली कोणती गोष्ट खरी आहे ? आणि कोणती खोटी ? परस्पर विरोधी गोष्टी बोलणे म्हणजे प्रमत्त 
गाणे होय. अर्थांत्‌ चुकून एखादी गोष्ट परस्पर विरोधी लिहिली बोलली गेली असेल तर ती चूक मान्य करण्यास 
काहीच हरकत नसावी. ॥७७॥ 

(७८) (हे पैगंबरा! मुसलमान शिपाई) तुला लुटीचे मालाविषयी प्रश्न करतात. (तर तू त्यांना) सांगून दे 
की, लुटीचा माल तर परपेश्वर व पैगंबर यांचा होय. म्हणून तुम्ही परमेश्वरास भ्या. - मं.२, मि.९, मू.८. आ. !. 

(समीक्षक) जे लुटालुट करतात, दरोडे घालतात व धालावला लावतात त्यांनी स्वतःला खुदा, पैगंबर 
व प्रामाणिकही म्हणवून घ्यावे ही केवढी आश्चर्याची गोष्ट आहे ! हे लोक अल्लाची भीती दाखवतात व दरोडे 
घालण्यासारखी दुष्टकृत्येही करीत राहातात. या लोकांना 'आमचा पंथ फार चांगला आहे'. असे म्हणण्याची 
लाज कशी वाटत नाही ? हटवादीपणा सोडून देऊन सत्य अशा वैदिक धर्माचा स्वीकार न करणे याहून अधिक 
बाईट गोष्ट ती कोणती ?॥७८॥ 

(७९) आणिनास्तिकांचा (काफिरांचा) मूलच्छेद (समूळ उच्चाटन) करून टाका. मी लागोपाठ हजार 
देवदुतांनिशी तुमची (तुम्हाला) मदत करीन. मी लवकरच जे नास्तिक आहेत त्यांच्या अंत:करणात दहशत 
घालून टाकीन. (बरे) तर मारा त्या नास्तिकांच्या मानांवर व मारा त्यांच्या (बोटांच्या) पेरापेरावर, - म.२, मि.१, 
सु.८. आ.७, ९, १२. 

(समीक्षक) वाहवा! कसला हा खुदा आणि कसले हे पैगंबर! निर्दवी आहेत हे ! ते मुसलमानांखेरीज 
इतर मतस्थ काफिरांची पाळेमुळे उखडून टाकतात. जो खुदा आपल्या भक्तांना काफिरांच्या माना कापण्याचे व 
हातापायांचे सांधे कापून टाकण्याची आज्ञा, अनुमती देतो व त्या कामी त्यांना मदत करतो तो क्रौर्याच्या 


जुस्लिमप्थाचीसमीक्षा ६००  - चौदावासमुल्लास समुल्लास 














बाबतीत रावणाहून कमी आहे काय ? हा सारा प्रपंच कुराण रचणाऱ्याचा आहे. तो ईश्वराचा नाही. पातु जर तो 
खुदाचाच असेल तर असला खुदा आमच्यापासून दूर राहिलेला बर आणि आपणही त्यांच्यापासून दूर राहावे 
हेच बरे. ॥७९॥ 

(८०) परमेश्वरविश्षसू मुसलमानांबरोबर आहे. तुम्ही परमेश्वर व पैगंबर यांचा हुकूम (सावधान चित्ताने 
ऐका व) मान्य करा. अहो मुसलमानांनो ! परमेश्वर व पैगंबर यांच्याशी दगलबाजी करू नका व आपल्याही 
अमानतीत दगलबाजी करू नका व परमेश्वर डाव चालवीत होता आणि परमेश्वर सर्व डावकर्त्यांत उत्तम डावकर्ता 
आहे. -मं.२, सि.९, सु.८, आ.१९, २४, २७, ३०. 

(समीक्षक) अल्ला मुसलमानांचा पक्षपाती आहे काव ? तसे असेल तर तो अधर्म करीत आहे. कारण 
परमेश्वर हा सर्व जगाचा आहे. जोराने हाक मारल्याशिवाय खुदाला ऐकू येत नाही काथ 2 तो बहिरा आहे 
काय ? त्याच्या बरोबरीने पैगंबराला भागीदार समजणे ही अत्यंत वाईट गोष्ट नाही काय ? अल्लाला चोरीची 
एवढी भीती का वाटते ? त्याने आपला खजिना कोठेतरी भरून ठेवला आहे की काव ? अल्ला आणि र्सूल 
यांची चोरी करू नका असे कुराण सांगते म्हणजे इतर सगळ्यांची चोरी करावी काय? असला उपदेश अविद्वान 
वा अधर्मी लोकच करू शकतात. जो फसवाफसवी करतो आणि लबाड लोकांचा साधीदार आहे तो खुदा 
कपटी व लबाड व अधर्मी नव्हे काय ? म्हणूनच कुराण हे खुदाने रचलेले नसून एखाद्या कपटी व लबाड 
माणसाने रचले असावे. तसे नसते तर कुराणात असल्या आक्षेपार्ह गोष्टी लिहिल्या का असत्या ?॥८०॥ 


न तुटतील लुदाचा हिस्सा 

(८१) आणि (काफिगंशी) लढत राहा. येथपर्यंत की, फंदफितूर (नावास देखील बाकी) 
राहणार नाही व धर्म सर्वस्वी परमेश्वराचाच होईल आणि तुम्ही हे जाणून ठेवा की, जी चीजवस्तू तुम्ही (लढाईत) 
लुटून आणाल तिचा पाचवा हिस्सा परमेश्वराचा व पैगंबराचा. - म. २, मि.९ सू.८, आ.३९, ४१. 

(समीक्षक) अशा प्रकारे अन्यावाने लढणारा-लढविणारा व शांततेचा भंग करणारा मुसलमानांच्या 
खुदाखेरीज दुसरा कोण असणार ? आता या पंथाचे स्वरूप पाहा ! अल्ला आणि र्पूल पैगंबर) यांच्यासाठी 
साऱ्या जगाला लुटणे, लुटविणे हे लुटारूंचे काम नव्हे काय ? आणि लुटीच्या मालात खुदाची भागीदारी असणे 
म्हणजे जणू लुटारू बनणेच आहे. अशा लुटारूंची बाजू घेणारा खुदा आपल्या खुदाईला म्हणजे इश्वर्वाला 
बट्टाच लावतो आहे. हा ग्रंथ, असला खुदा आणि असला पैगंबर हे जगाला उपद्रव देळन शांतता भंग करुन 
मानवजातीला दुःख देण्यास कोठून आले ? असले पंध जगात निर्माण झाले नसते तर सान्या जगाचे आनंदवन 
झाले असते.॥८१॥ 

(८२) आणि (हेपैगंबरा) तृ जर अशा वेळी नास्तिकांची स्थिती पाहशील तर (फार बरे होईलकी) जेव्हा 
दूत या नास्तिकांचे प्राण हरण करतात (व) त्यांच्या तोंडावर व पाठीवर (लाधाबुकयांचा) प्रहार करीत जातात 
वम्हणत जातात की घ्या, धगधगीत नरकासीची शिक्षा तर चाखा. आम्ही त्यांना त्यांच्या पापकर्मांबद्दल नष्ट 
करून टाकीले आणि फिरऔनचे लोकांस गर्क करून टाकीले. जितकी तुमच्वाने होता येईल तितकी नास्तिकांच्या 
(सामन्या) साठी तयारी ठेवा. - म.२, सि. ९, मू. ८. आ.५०, ५४. ६०, 


सत्यार्थप्रकाश ५०१ महर्षि दयानंद सरस्वती 





हि 22717जजककककककककसस्ममजखहिक््ायययययय्यक 


(समीक्षक) काय महाराज ? अलीकडेच रशियाने तुर्कस्तानचा पाडाव केला आणि इंग्लंडने इजिप्तची 
दुर्दशा करून टाकली. तेव्हा फरिश्ते झोपले होते काय ? पूर्वीच्या काळी खुदा आपल्या भक्तांच्या शत्रूंचा 
नायनाट करीत असे, हौ गोष्ट खरी असती तर आताही त्याने तसेच करावला हवे. परंतु तसे काही घडत नाही. 
म्हणून वा गोष्टीवर विश्वास ठेवता वेत नाही, आता पाहा ! ''तुमच्याकडून होतील तितकी परमतस्थांना दु:ख 
देणारी कृत्ये तुम्ही करा.” ही केवढी वाईट आज्ञा आहे ! असली आज्ञा विद्वान, धार्मिक वदयाळूव्यक्तीची असू 
शकत नाही. तरीही ते लिहितात की, खुदा दवाळू व न्यायी आहे. असल्या आज्ञांवरून मुसलमानांचा खुदा न्याय, 
दया वगरे सद्गुणांपासून फारच दूर आहे. ॥८२॥ 

(८३) हे पैगंबरा ! परमेश्वर व पुसलमान लोक जे तुला अनुसरतात तें तुला पुरे होत. हे पैगंबरा ! तू 
मुसलमानांस (नास्तिकांशी ) लढण्याचे प्रोत्साहन दे; की जर तुम्हां (मुसलमानां) पैकी सहनशील (व करारी) 
असे वीसही असतील तर ते दोनशे (नास्तिकां) वर जय पावतील. पण (असो, जे काही तुम्हांस लुटीत मिळाले 
आहेते हलालाचे (शुद्ध) व पवित्र समजून खा; आणि परमेश्वरा (चे कोपा) स भीत राहा. परमेश्वर क्षमाशील 
(ब) दयाळू आहे. - मं. २. मि.!०, गू ८. आ. ६४, ६५, ६९. 

(समीक्षक) जो आपल्या बाजूचा आहे त्याने अन्याय केला तरी त्याचाच पक्ष घ्यावयाचा आणि त्याचा 
फायदा करावयाचा ही काय न्यायाची, विद्वतेची व धर्माची गोष्ट म्हणावयाची ? आणि जो प्रजेमध्ये शांतताभंग 
घडवून आणतो, भांडणे लावून देतो, लढाया करवितो आणि लुटीचा माल शुद्ध व पवित्र ठरवितो त्यालाच 
क्षमावान्‌ व दयाळू म्हणणे हे काम खुदाचेच कांय पण कोणत्याही भल्या माणसाचे असू शकत नाही, असल्या 
गोष्टीमुळे कुराण हे ईश्वरपरणीत होऊ शकत नाही. ॥८३॥ 

(८४) (आणि हे लोक) त्या बागांत सदासर्वदा राहतील. नि:संशय परमेश्वरासमीप (पुण्याईचे) मोठे 
प्रतिफल होव. अहो मुसलमानांनो ! जर तुमचे बाप व तुमचे भाऊ विश्वासापुढे नास्तिकपणास प्रिय जाणतील तर 
तुम्ही त्यांना (आपले) स्नेही बनवू नका. मग परमेश्वराने आपल्या पैगंबरावर व (तशीच) मुसलमानांवर 
आपल्याकडून शांती उतरविली आणि (तुमच्या कुमकेस दूतांची) अशी गैन्ये पाठविली की, जी तुम्हाला दिसून 
येत नव्हती आणि (अखेर) नास्तिकांस त्याने शिक्षा दिली. मग या पश्चात्‌ परमेश्वर ज्याचा इच्छिल त्याचा 
पश्चात्ताप मान्य करील. जे परमेश्वराला मानीत नाहीत अशा (लोकां) शीही तुम्ही लढा. - मं.२, ति.!०, मू. ९, 
आ.२२, २३.२६, २७ २९. 

(समीक्षक) छान ! स्वर्गात राहणाऱ्यांच्या जवळ अल्ला राहत असेल तर तो सर्वव्यापक कसा होऊ 
शकेल ? जो सर्वव्यापक नसेल तो सृष्टिकर्ता व न्यायाधीश होऊ शकत नाही आणि आपली आई, बाप, भाऊ 
वमित्र यांना सोडून देण्यास-त्यांचा त्याग करण्यास सांगणे ही अगदीच अन्यावाची गोष्ट आहे. ते चुकीचा उपदेश 
करतील तरतो ऐकता कामा मये. परंतु सदैव त्यांची सेवा केली पाहिजे. पूर्वी खुदा मुसलमानांवर बेहद्द खुष होता 
आणि त्यांच्या मदतीसाठी स्वर्गातून खाली लष्कर पाठवीत होता, हे खरे असेल तर मग आता तो तसे का करीत 
नाही ? तो पूर्वी काफिरांना शिक्षा देत होता आणि तर तो आता कोठे गेला ? आपल्या अंनुवायांना युद्ध 


मुस्लिमपंथाचीससीक्षा ८६०? चयोदावासमुल्लास 











करावला लावल्याशिवाय खुदा आपल्या विचारांचा प्रसार करू शकत नाही काव? हाकला घुदा ? तो तर 
डावपेच करणारा खेळाडूच दिसतो. अशा खुदाला आमची कावमची तिलांजली !॥८४॥ 

(८५) आणि आम्ही तुमच्या ठायी या गोष्टीची वाट पाहतो आहो की, परमेश्वर तुम्हांला आपल्याकडून 
एखाद्या शिक्षेत पीडा देवो. अगर आमच्या हातून (तुम्हांस एखादी शिक्षा देवों!). - २, मि.१०, मू.९. आ५२ 

(समीक्षक) सगळे मुसलमानच ईश्वराचे पोलीस झाले ? म्हणून इतर पंथाच्या लोकांना स्वत:च्या हातांनी 
पकडतो अंथवा मुसलपानांच्या हातून पकडवितो काय ? इतर पंथाचे कोट्यावधी लोक ईश्वराला अप्रिय आहेत. 
काय ? मुसलमानांतील पापी लोकही त्याला प्रिय आहेत काव ? तसे असल्यास अंधेर नगरीच्या मूर्ख गाजासारखी 
ही व्यवस्था दिसते. बुद्धिमान मुसलमानही या निराधार व तर्कविसंगत धर्मावर श्रद्धा ठेवतात, हे केवढे आश्चर्य 
आहे! ॥८५॥ 

(८६) विश्वासू (श्रद्धावान) पुरुष व विश्वासू स्रिया यांच्याशी परमेश्वराने (अशा स्वर्गीय) बागांचा वायदा 
केला आहे की, ज्यांच्या खालून (पाण्याचे ) पाट वाहत असतील (व ती) त्यांत नित्य हतील आणि (तसाच 
परमेश्वराने त्यांच्याशी) चिरकालिक निवासस्थानांचे बागांत छानदार (छानदार) घरांचा (वायदा केला आहे) 
आणि पसमेश्राची पुप्रसन्नता फारच धोर होय. हेच मोठे सार्थक होय. एवंच ते त्या (सर्वा) वर हसतात. पण 
फ्मेश्वरया (दांभिकां) वर हसतो. - म. २, सि.१०.सू.९, आ.५२, ७९. 

(समीक्षक) हे खुदाच्या नावाने स्वतःच्या प्वार्थासाठी श्रौपुरुषांना लालूच दाखविण्यासारखे आहे. 
कारण मुहम्मद साहेबांनी असे प्रलोभन दाखविले नसते तर कोणीही मुहम्मद साहेबांच्या इस्लामी जाळ्यात 
अडकले नसते. इतर पंथाचे लोकही असेच करतात. माणसे एकमेकांशी धट्टामस्करी करतातच. परंतु परमेश्वराने 
कोणाची टर उडविणे किंवा टिंगल करणे हे त्याला शोभत नाही. हे कुरण काव आहे, मोठा खेळ आहे. ॥८६॥ 

(८७) परंतु पैगंबर व ज्यांनी त्याच्या बरोबर (परमेश्वर) विश्वास ठेविला आहे. (या सर्वांनी) आपले धन 
व आपले तनमन (परमेश्वराच्या मार्गात) अर्पण करून जिहाद (धर्मबुद्ध) केले. हेच लोक होत की, ज्यांना 
(इहलोक व परलोक या सर्वांचे) श्रेय होव आणि परमेश्वराने त्यांच्या अंत:करणावर मोहर लावून दिली आहे. 
म्हणून हे (लोक जिहादच्या खुळ्या) समजत नाहीत. - म. २, सि. !, तु ९. आ. ८८, ९३: 

(समीक्षक) ! ज्यांनी मुहम्मद साहेबांवर श्रद्धा ठेवून इस्लामचा स्वीकार 
केला ते लोक चांगले आणि ज्यांनी तसा स्वीकार केला नाही ते लोक वाईट ! ही गोष्ट पक्षपातपूर्ण व 
अविद्यायुक्त नाही काव ? ईश्वरनेच मोहर ठोकल्यावर पाप करण्यामध्ये त्यांचा काही अपराध नसून तो खुदाचाच 
अपराध ठरतो कारण त्या बिचाऱ्यांच्यावर सील ठोकून त्यांना सदाचार करण्यास त्याने प्रतिबंध केला. हा. 
केवढा मोठा अन्याव आहे !!!॥८७॥ 

(८८) (हेपैगंबरा! हे लोक आपल्या मालाची जकात देतील तर) त्यांच्या मालाची जकात घेत जा, का 
की ही (जकात स्वीकारल्या) ने तृत्यांची (पापापासून अंतर्बाह्य) शुद्धी करतोस. परमेश्वराने मुसलमानांपासून 
त्यांचे प्राण व त्यांची धनदौलत (या वायद्याने) खरेदी घेतली आहे की, त्यांच्याऐवजी त्यांना स्वर्ग (प्राप्ती) 


सत्यार्थप्रकाश ५० महर्षि दयानंद सरस्वती 








जड 


होईल. (हे लोक तन, मन व धन यांची पर्वा न बाळगता) परमेश्वराचे मागन लढतात, (आणि ते लढतात) तेव्हा 
(शत्रूस) मारून टाकतात व ( आपणही वेळेस) मारले जातात. - म.२, मि.११, सू.९. आ.१०३, १११. 

(समीक्षक) वाहवा मुहम्मद साहेब ! तुम्ही तर गोकुलिवे गोसाव्यांचीच बरोबरी केली की ! आपल्या 
भक्तांकडून संपत्ती घेणे व त्यांना पवित्र करणे हीच गोष्ट गोसावी लोक करतात. वाहवा खुदाजी ! तुम्ही चांगलीच 
सौदेबाजी चालविली आहे ! मुसलमानांच्या हातून इतर गोरगरिब्ांचे प्राण घेणे हाच नफा आहे. वस्तुत: त्या 
अनाथांना ठार करणाऱ्या त्या निर्दय लोकांना तुम्ही स्वर्ग दिला म्हणून खुदा दया व न्याय यांनाच पारखा झाला 
आणि आपल्या ईश्वरत्वाला बट्टा लावून बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोकांच्या दृष्टीने तिरस्कृत बनलात. ॥८८॥ 

(८९) अहो मुसलमानांनो ! तुम्ही आपल्या आसपासच्या नास्तिकांशी लढा आणि त्यांना तुमच्यात 

उता (व शोर्य) आढळून आले पाहिजे आणि का हे लोक इतकेही अवलोकन करीत नाहीत की, प्रतिवर्षी 
एकदा किंवा दोनदा ते संकटात तावून सुलाखून पाहिले जातात. यावरही ते पश्चात्ताप करीत नाहीत व त्यांना 
अद्दलही घडत नाही. - मं.२, सि.११, मू. ९. आ. (२३, (२६ 

(समीक्षक) पाहा ! ही देखील एक विश्वासघाताची गोष्ट खुदा मुसलमानांना शिकवितो आहे की शेजारी 
असोत की कोणाचे नोकर असोत, त्यांच्याशी संधी सापडताच लढाई करा किंवा त्यांना ठार मारा. कुराणातील 
या आज्ञा प्रमाण मानून मुसलमानांनी अशा पुष्कळ गोष्टी केल्या आहेत. आता तरी कुराणातील हा बदसल्ला 
अयोग्य आहे हे ओळखून मुसलमान या बाईट गोष्टी सोडून देतील तर फार बरे होईल. ॥८९॥ 

(९०) (लोकानो !) तुमचा पालनकर्ता तोच परमेश्वर होय की, ज्याने सहा दिवसांत आकाशास व'पृथ्वीस 
निर्माण केले. नंतर दिव्य सिंहासनावर तो विराजमान झाला. (की तेथूनच) प्रत्येक कामाची व्यवस्था लावीत. 
राहतो. - पं.३, मि.११, सू. १०, अ.३. 

(समीक्षक) आसमान किंवा आकाश हे एकच अनादी आहे. ते बनविले असे कुराणात लिहिलेले आहे. 
त्यावरून कुराणाच्या लेखकाला पदार्थविद्येचे ज्ञान नव्हते याविषयी खात्री पटते. परमेश्वराला सृष्टी रचण्यास 
महा दिवस लागले काय ? वस्तुत: कुराणात असे लिहिले आहे की, मी 'हो' असे म्हटले आणि माझ्या 
हुकुमाने ते झाले.” अल्लाचे एवढे सामर्थ्य असताना सृष्टीच्या उत्पत्तीला सहा दिवस लागू शकत नाही. म्हणून 
महा दिवस लागले हे म्हणणे खोटे आहे. खुदा सर्वव्यापक असता तर तो अस्मानातावर (अर्शमध्ये) कशाला. 
राहिला असता ? आणि जेव्हा तो कामाची व्यवस्था करतो तर तेव्हा तो खुदा माणसासारखाच आहे. कारण जो 
सर्वज्ञ आहे तो बसल्या-बसल्या कसली व्यवस्था करणार ? यावरून असे दिसून येते की, ईश्वराला जाणणाऱ्या 
जंगली लोकांनी हे पुस्तक रचले असावे. ॥९०॥ ज़ 

(९१) आणि विश्वासू (मुसलमान) लोकांसाठी सदुपदेश वदया, -मं.२,सि.!!, सू.०,आ.५७. 

(समीक्षक) हा खुदा काय फक्त मुसलमानांचाच ईश्वर आहे ? इतरांचा नाही ? तो जर' 
दया करीत असेल व इतरांवर दया करीत नसेल तर तो पक्षपाती आहे. जर इमानदार लोकांना मुसलमान म्हटले 
जात असेल तर त्यांना सदुपदेश (मार्गदर्शन) करण्याची काही आवश्यकता नाही आणि जर तो खुदा 
मुसलमानांखेरीज इतरांना उपदेश करीत नाही तर त्याची विद्या (ज्ञान) व्यर्थ होव, ॥९१॥ 


मुत्लिमफ्थाचीसमीक्षा ५०४ ।  चौदावासमुल्लास 





















त ९२) त्याने तुम्हां लोकांस पडताळून पाहावे की, तुमच्यात कोणाची कृत्ये उत्तम आहेत ? आणि (हे 

पैगंबरा!) जरतू (या लोकांस) सांगशील की, 'मृत्यूनंतर तुम्ही सर्व पुन: उठवून उभे केले जाल,' तर 
अश्रद्ध लोक अवश्य असे म्हणतील की, 'ही तर उघडउघड जाटू आहे. - मं.३, सि. १२, मू.!!, आ.७. 

(समीक्षक) जर खुदा कर्माची परीक्षा करीत असेल तर तो सर्वज्ञच नाही आणि जर तो मृत्यूनंतर पुन: 
जिवंत करीत असेल तर तो मृतजीवांना तसेच ताटकळत ठेवतो काय ? शरीर सोडून गेलेला जीव पुन: शरीरात 
प्रविष्ट होणार नाही हा आपलाच नियम तो मोडतो. वा साऱ्या गोष्टींमुळे खुदाला बट्टा लागतो. ॥९२॥ 

(९३) आणि हुकूम फर्माविला गेला की, हे धरित्री ! तू आपले पाणी शोषून घे आणि हे आभाळा! तू 
थांबून जा आणि पाणी (चढलेले) उतरून गेले आणि हे माझ्या बांधवांनो ! ही परमेश्वराची (धाडलेली 
सांडणी तुम्हाकरिता (माझ्या पैगंबराची) एक निशाणी होय. तर तिला (ह्याच स्थितीत) सुटी राहू द्या, की 
परणेश्वराच्या जमिनीतून हवी तेथे चरत फिरेल. - मं., सि. १२, मू.!!, आ. ४४, ६४. 

(समीक्षक) ही कीती पोरकटपणाची गोष्ट आहे ! पृथ्वी आणि आकाश हे कधी काही ऐकू शकतात 
काय? छान ! खुदाजवळ सांडणी (उंटीण) आहे म्हणजे उंटही असणार. मग हत्ती, घोडे, गाढवे वगेरे प्राणीही 
असणार आणि सांडणीला चरण्यासाठी शेतात सोडून देणे ही गोष्ट खुदाला शोभणारी आहे काव ? तो कधी 
उंटणीवर स्वारही होतो काय ? या सगळ्या गोष्टी होत असतील तर खुदाच्या घरात नबाबी धूसपूस झाली असे 
म्हटले पाहिजे. ॥९३॥ 

(९४) (आणि) जोपर्यंत आकाश व पृथ्वी कायम आहेत तोपर्यंत ते सदासर्वदा त्यातच राहतील आणि 
लोक सुदैवी असतील ते स्वर्गात राहतील आणि जोपर्यंत आकाश व पृथ्वी कावम आहेत तोपर्यंत सदैव त्यातच 
राहतील, - मं.३, सि.!, पू. १!, आ. १०७, (०८ 

(समीक्षक) प्रलयानंतर न्यायनिवाडा होऊन सर्व लोक स्वर्गात व नरकात जातील. मग आकाश आणि 
पृथ्वी यांची काव गरज ? आणि जर स्वर्ग व नरक हे आकाश व पृथ्वी अस्तित्वात असेपर्यंत कावम राहणार 
असतील तर 'आत्मे सदैव स्वर्गात अथवा नरकात राहतील' हे विधान खोटे ठरते. असले कधन अविद्वानांचे 
असते. ते ईश्वराचे किंवा विद्वानांचे नसते. ॥९४॥ 

(९५) (एक काळ असा होता की) जेव्हा वूयुफने आपल्या बापाला (याकूबला) असे सांगितले की, 
“हे माझ्या पित्या ! मी (स्वप्नात) अकरा नक्षत्रे व सूर्व-चंद्र ही पाहिली.....'' - मं.३, मि. २, पू. २, आ.४-५९. 

(समीक्षक) या प्रकरणामध्ये पितापुत्राच्या जो संवादरूप कथांचा एक संग्रहच आहे. यावरून कुराण 
ईश्वराने रचलेले नसून एखाद्या माणसाने माणसांचा इतिहासच त्यात वर्णन केला आहे असे दिसते. ॥९५॥ 

(९६) परमेश्वर असा (परम समर्थ) आहे की, ज्याने आकाशाला कोणत्याही आधारावाचून उंच बनवून 
उभेकेले की ते तुम्ही (लोक) पाहतच आहा. नंतर तो महासिंहासनावर विराजमान झाला आणि त्याने सूर्व व चंद्र 
यांना नियंत्रित केले आणि तोच (असा परम समर्थ आहे) की, ज्याने पृथ्वीचा विस्तार केला. (त्यानेच) 
आकाशातून पाणी वर्षविले. मग आपापल्या अंदाजाप्रमाणे ओढे वाहू लागले. परमेश्वर ज्याला इच्छितो त्याला 
निर्वाहासाठी विपुल धन देतो आणि (ज्याला इच्छितो त्याला) हात राखून देतो. -अ.३,मि.!३, पु १३, आ. २, ३, !४, १६ 


सत्यार्थ प्रकाश ५०५ महर्षि दयानंद सरस्वती 





मुसलमानांच्या खुदाला पदार्थविज्ञानाचे ज्ञार मुळीच नव्हते. ते त्याला असतेतर आकाशामध्ये 
गुरुत्वाकर्षण नसल्यामुळे आकाशाला खांबांच्या आधाराची आवश्यकता असल्याची कपोलकल्पना त्याने 
केली नसती. जर खुदा अर्शरूपी एका स्थानामध्ये राहत असेल तर तो सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक असू शकत 
नाही. त्याचप्रमाणे खुदाला मेघविद्येचे ज्ञान असते तर त्याने आकाशातून पाणी खाली आणले असे लिहिल्यानंतर 
पृथ्वीवरून पाणी आकाशात चढविले असे लिहिले असते. यावरून कुराण रचणाऱ्याला मेघविद्येचेही ज्ञान 
नव्हते ही गोष्ट स्पष्ट दिसून येते. तसेच बऱ्या वाईट कृत्यांचा विचार न करता तो सुखदुःख देत आहे तर तो 
पक्षपाती, अन्यावकारी, निरक्षर भट्ट आहे. ॥९६॥ 

(९७) (तू त्यांना) सांग की, परमेश्वर ज्याला इच्छितो त्याला मार्गाहून चळवितो आणि जो कोणी 
(त्याचेकडे) वळतो त्याला आपल्याकडे (पोहोचण्याचा) मार्ग दाखवितो. - मं.३, पि.१३, मू. !३, आ.२७. 

(समीक्षक) जर अल्लाच चुकीचा मार्ग दाखवीत असेल तर मग छुदा व सैतान यांच्यात काय फरक 
उरला? लोकांना चुकीच्या मार्गाने नेल्याबद्दल, बहकाविल्याबद्दल सैतानाला वाईट म्हटले जाते त! तसलेच 
कृत्य करणाऱ्या खुदाला वाईट सैतान का म्हणू नये? आणि लोकांना बहकाविण्याच्या पापाबद्दल त्याला 
नरकात का पडावे लागू नये ?॥९७॥ 

(१८) आणि अशाच कारणाने आम्ही कुराणास अरबी (भाषेचा) हुकूम म्हणून सादर केले आहे, (की 
अरब लोकांस हे सहज समजेल) आणि (हे पैगंबरा !) तुला ज्ञान होऊन चुकले आहे. त्या उपरांतही जर तू 
त्यांच्या मनोवासनांस अनुसरशील तर (मग) परमेश्वरापुढे कोणी तुझा पुरस्कर्ता होणार नाही व बचावणाराही 
होणार नाही. काही झाले तरी (आमच्या आज्ञा) पोहोचविणे हे तुझे काम होय व (त्यांच्यापासून) हिशोब घेणे 
हेआमचे. - मं.३, मि.१३, मू. १३, आ.३७, ४०: 

(समीक्षक) कुराण कोणत्या बाजूने खाली उतरले ? खुदा वर रहातो काय ? जर तसे असेल तर तो 
एकदेशी ठरतो व म्हणून तो ईश्वर असू शकत नाही. कारण ईश्वर हा सर्वत्र एकरस व्यापक आहे. संदेश (निरोप) 
पोचविणे हे जासूदाचे किंवा निरोप्याचे काम असते; आणि जो माणसांप्रमाणे एकदेशी असतो त्यालाच निरेप्याची 
गरज असते. तसेच हिशेब देणे-धेणे हेही माणसाचे काम आहे. ईश्वराचे नव्हे कारण तो सर्वज्ञ आहे. यावरून 
अशी खात्री पटते की, कुराण हे एखाद्या अल्यज्ञ माणसाने रचले आहे. ॥९८॥ 

(९९) सूर्व व चंद्र हेही तुमच्या ताब्यात करून दिले की, दोन्हीही चक्कर खात (फिरत) राहतात; काही 
संशय नाही की मनुष्य मोठाच अन्यायी (व) अनुपकारी आहे. - मं.३, ्ि.!३. सू.! ४; आ.३३, ३४: 

(समीक्षक) चंद्र व सूर्व सदा फिरत असतात आणि पृथ्वी फिरत नाही काव ? पृथ्वी फिरत नसती तर 
अनेक वर्षांचे दिवस व रात्री झाल्या असत्या आणि माणूस नक्कीच अन्याव व पाप करणारा असेल तर कुराणाद्वारे 
त्याला उपदेश करणे व्यर्थ आहे. कारण ज्यांचा स्वभावच पाप करण्याचा असेल त्यांच्यामध्यें पुण्य करण्याची 
बुद्धि कधीच येणार नाही. परंतु जगात तर नेहमीच पुण्यात्मे व पापात्मे दिसतात. म्हणून असले विधान इश्ररकृत 
ग्रंथातील असू शकत नाही. ॥९९॥ 

(१००) तर जेव्हा मी त्याला पूर्णपणे बनवीन व त्यात आपला (स्वनिर्मित) आत्मा फुंकेन तेव्हा तुम्ही 





मुस्लिमफ्थाचीसमीक्षा ८०६४  चयोदावासमुल्लास 





त्याच्यापुढे साष्टांग नमस्कार घालीत (भराभर पालथे) पडा. (सैतान) म्हणाला, हे माझ्या पालनकर्त्या ! तू 
जशी (मानवाखातर) माझी वाट मारलीस, (तसेच) मीही पृथ्वीत त्यांना (जगाचे) उत्तम चित्र दाखवून वा सर्वास 
बहकवीन:; - मं.३, मि.१४, मू. १५, आ.२९, ३९-४६. ्ि 

(समीक्षक) जर खुदाने आपला आत्मा आदमसाहेबाच्या शरीरात घातला असेल तरतो (आदम) ही 
खुदाच झाला आणि जर तो छुदा नव्हता तर त्याला सिजदा करा, साष्टांग नमस्कार घाला असे सांगून त्याने 
आदमला आपला भागीदार का करून घेतले ? सैतानाला बहकाविणारा खुदाच असेल तर तो सैतानाचाही 
मैतान, त्याचा थोरला भाऊ, गुरू का नाही 2 कारण तुम्ही बहकाविणाऱयाला सैतान समजता आणि खुदानेही 
सैतानाला वहकविले आणि बुदद सैतानाने म्हटले की, मी बहकावीन. तरीही त्याला कैद करून घुदाने त्याला 
शिक्षा का केली नाही ? त्याला मारून का टाकले नाही ?॥१००॥ 

(१०१) आणि आह्ही ग्रत्येक जनतेसाठी (कोणी ना कोणी) पैगंबर (या गोष्टी पमजाविण्यासाठी ) 
पाठवीत राहिलो आहोत. जेव्हा आम्ही एखाद्या वस्तूचा इरादा करतो, तेव्हा आमचे म्हणणे तिच्या संबंधाने 
फक्त एवढेच असते की, आम्ही तिला फर्मावितो की, 'हो' आणि ती होऊन जाते. -१.३, मि.!४. पु.1६.आ.३६, ४०. 

(समीक्षक) जर सर्व जमातींसाठी पैगंबर पाठविले आहेत तर मग जे लोक आपापल्या पैगंबराच्या 
आदेशाप्रमाणे वागतात ते काफिर कसे ठरतात ? तुमच्या पैगंबराखेरीज इतर पैगंबर माननीय नाहीत काय ? तसे 
असेल तर ही अत्यंत पक्षपाताची गोष्ट आहे. जर सर्व देशांसाठी पैगंबर धाडले तर आर्यावर्तामध्ये कोणता 
पैगंबर धाडला 2 म्हणून ही गोष्ट मान्य करता येठ नाही. जेव्हा खुदा इच्छा करतो आणि म्हणतो की, 'ह पृथ्वी, 
तूहो,' तेव्हा ती जड असल्यामुळे ते ऐकू शकत नाही आणि केवळ बरुदाचा हुकूप कसा आमलात येईल ? आणि 
खुदाखेरीज दुसरी कोणतीच वस्तू नाही तर॒ त्याचा हुकूम कोणी ऐकला ? आणि कोण झाले ? या साऱ्या 
अडाणीपणाच्या गोष्टी आहेत; आणि अज्ञानी लोकच त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात. ॥१०१॥ 

(१०२) आणि हे नास्तिक लोक (दूतास) परमेश्वराच्या मुली ठरवितात, (वाहवा!) परमेश्वर (जो) 
परमपवित्र (त्याच्यासाठी मुली) आणि खुद्द आपणासाठी; जी काही आकांक्षा ते बाळगतात ती (म्हणजे मुलगे) 
(हे पैगंबरा !) परमेश्वराची (म्हणजे आम्हांला आपली) शपथ आहे की, तुझ्यापूर्वीही आम्ही (भिन्नभिन्न) 
जनतांकडे पैगंबर पाठविले. -मं.,, त.!५, म.१६, आ.५४, ६२. श् 

(समीक्षक) अल्ला मुलींचे काम करणार ? मुलींची गरज तर माणसाला (पुरुषाला) असते. खुदासाठी 
मुलीच का निवडल्या जातात, मुले का निवडली जात नाहीत 2 याचे कारण काव ते सांगा. शपध घेणे हे 
खोटारड्या लोकांचे काम असते. ईश्वराने शपथ घ्वावची नसते. कारण जगात सामान्यत: असे आढळते की, 
जो खोटा असतो तोच शपथ घेतो. खऱ्या माणसाने शपध कशाला घ्यावी ?॥६०२॥ 

(१०३).हेच ते लोक होत की, ज्यांच्या अंत:करणावर व ज्यांच्या कानांवर व ज्यांच्या डोळ्यांवर 
परमेश्वराने मोहर करून टाकली आहे; आणि हेच (पराकाष्ठेचे) बेफाम होत आणि प्रत्येक जणास त्याने जे केले 
सबरले त्याचा भरपूर मोबदला दिला जाईल व लोकांवर (कोणत्याही तऱ्हेचा) जुलूम केला जाणार नाही, 


>मं.३, सि.!इ. सू १६, आ. १०८, १११. 





सत्यार्थ प्रकाश ५०७ महर्षि दयानंद सरस्वती 


(समीक्षक) खुदानेच माणसाच्या अंत:करणावर व कानांवर मोहर ठोकल्यावर विनाकरण ते बिचारे बिना 
अपराध मारले गेले. कारण अल्लानेच त्यांना पराधीन केले आहे. हा त्याचा केवढा मोठा अपराध आहे! वर 
पुन्हा असे सांगतात की, ज्याने जेवढे केले असेल तेवढेच त्याला दिले जाईल. कमी-जास्त नाही. छान! त्यांनी 
जी पापे केली ती स्वेच्छेने केली नाहीत; खुदाच्या करविण्याने केली. म्हणून तो त्यांचा अपराधच नव्हे. त्याचे 
फळ त्यांना भोगावे लागता कामा नये. त्याचे फळ खुदालाच भोगावे लागणे हे उचित होय आणि ज्याच्या 
त्याच्या कर्माची फळे त्याला मिळत असतील तर मग क्षमा कशाबद्दल केली जाते ? क्षमा केली जात असेल तर 
न्याव उरत नाही. असला हा गडबड घोटाळा ईश्वराकडून कधीच होणे शक्‍य नाही, निर्वुद्ध पोरासोरांकडूनच तो 


होत असतो. ॥१०३॥ 
व्हाफिरांसाठी नर्क 
(१०४) आणि आम्ही नास्तिकांसाठी जहन्नमचा बंदीखाना (तयार) ठेवलाच आहे आणि आम्ही हेक 
माणसाचे (बरेवाईट) भाग्य त्याचे त्याच्या गळ्यात घालून टाकले आहे. (म्हणजे ज्याचे प्रार् त्याच्याबरोबर 
होय) आणि पुनरुत्थानाच्या दिवशी आम्ही (त्याचा कर्म-) लेख काढून त्याच्यापुढे ठेवू (व) तो त्याला 
आपल्या समोर उघडलेला पाहिल आणि 'नृह' (नोहा) च्या जंतर आम्ही कितीतरी वस्त्या नष्ट करून टाकल्या. 
-मं.ड, मि.१५, सु.!७, आ.८, १३, (७. 
(समीक्षक) जे कोणी कुराण, पैगंबर, कुराणात सांगितलेला खुदा, सातवे अस्मान, नमाज वगैर गोष्टींना 
मानीत नाहीत तेच काफिर आहेत आणि त्यांच्यासाठीच नरक असेल तर ती गोष्ट निव्वळ पक्षपाताची ठरते. 
कारण कुराणावर श्रद्धा ठेवणारे तेवढे सगळे चांगले आणि इतर पंथाचे अनुयायी तेवढे सगळे वाईट असे 
कधीतरी असू शकेल काय ? प्रत्येकाच्या गळ्यात त्याच्या कममांचे पुस्तक (किंवा खातेवही) अडकवलेले असते 
ही कल्पनाच किती वालिशपणाची आहे ! आम्हांला तर कोणाच्याही गळ्यात हे कर्मपुस्तक टांगलेले दिसत 
नाही. त्याचा उददेश प्रत्येकाला त्याच्या कर्माचे फळ देणे हा असेल तर मग माणसांच्या अंत:करणांवर, डोळ्यांवर 
वरे मोहर ठोकणे आणि पापांबददल क्षमा करणे हा कसला पोरखेळ छुदाने चालविला आहे ? कयामतीच्या 
रात्री खुदा पापपुण्याच्या जमाखर्चाची वही बाहेर काढणार आहे म्हणे. तर त बही सध्या कोठे आहे ? 
सावकाराच्या खातेबहीप्रमाणे खुदा प्रत्येक माणसाची खातेवही रोजच्या रोज लिहित असतो काव ? या ठिकाणी 
विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, इस्लाममध्ये पूर्वजन्माला मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे जीवांच्या 
कर्मांचा प्रश्रच उपस्थित होत नाही. मग त्या कर्मांची नोंद कशी ठेवली जाणार ? पूर्वजन्माची कर्मेच नसतील तर 
ती नसताना त्यांची नोंद करणे हा अन्याय आहे. बऱ्यावाईट कर्माच्या अभावी जीवांना खुदाने सुख-दुःख का 
दिले ? 'खुदाची मर्जी' असे म्हणत असाल तर तोही खुदाचा अन्यावच म्हटला पाहिजे. बऱ्यावाईट कर्माचा 
विचार न करता मुख-दु:खरूपी फळे कमी अधिक प्रमाणात देणे यालाच अन्याव असे म्हणतात आणि 
न्यायनिवाड्याच्या वेळी स्वत: खुदा ती वही वाचणार की एखादा शिस्स्तेदार ते वाचन करणार ? जीवांचा काही 
अपराध नसताना घुदाने त्यांना दीर्घकाळपर्यंत वाट पहवला लावून त्यांचा नाश केला तरतो अन्यावकारी ठरेल 
आणि जो अन्याय करतो तो परमेश्वरच असू शकत नाही. ॥१०४॥ 


मुस्लिमपंथाचीससक्षा | ८टट्ट 1? क्रक्वास्मुल्लात 





(१०५) आम्ही समूद (च्या लोकां) ला सांडणीचा देखत चमत्कार दिला होता आणि त्यांच्यातून ज्यांना 
तू आपल्या (मोहक) स्वराने (वहकवू) शकशील त्वांना बहकव. (आणि मोठे श्रेठत्व तर त्या दिवसाचे होय 
की) ज्या दिवशी आम्ही सर्वलोकांस त्यांच्या (त्यांच्या) पुढाऱ्यासमवेत (आपल्यासमोर) बोलावून हजर करु, 
मगज्यांचा (कर्म) लेख त्यांच्या उजव्या हातात दिला जाईल. - मं. ४. मि.१५. मू (७, आ.५९, ६४.७. 

(समीक्षक) वाहवा ! खुदाच्या अस्तित्वाच्या ज्या आश्चर्वयुक्त खुणा आहेत त्यापैकी सांडणी ही एक 
निशाणी व परीक्षेचे साधक आहे. खुदानेच : सैतानाला वहकविण्याचा हुकुम केला. वाचा अर्थ असा की, खुदाच 
| सरदार व सर्व पापे करविणारा ठरला. अशा खुदाला परमेश्वर समजणे हे केवळ अल्यज्ञानच होय. 
कयामतीच्या रात्री म्हणजे प्रलवकाळांच न्यायनिवाडा करण्यासाठी पैगंबर व त्यांचे अनुवावी यांना खुदा बोलवणार. 
म्हणजे प्रलय होईपर्यंत सर्वांना कच्च्या केदेतच राहवे लागणार आणि खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत कच्च्या 
कैदेत शाहणे हे नेहमीच दु:खदायक असते. म्हणून तावडतोब निकाल देणे हे उत्तम न्यावाधीशाचे कर्तव्य असते. 
हातर पोपांचा न्याय झाला. एखाद्या न्यायाधीशाने असे म्हणावे की, जोपर्यंत गेल्या पन्नास वर्षातील चोर आणि 
सजन एकत्र गोळा केले जाणार नाहीत तोपर्वते त्यांचा न्यावनिवाडा करून त्यांना शिक्षा अधवा प्रतिष्ठा बहाल 
करता कामा गये. तसेच हे झाले. एकजण पन्नास वर्षे कच्च्या कैदेत डांबून राहिला आणि एकजण आजच 
पकडला गेला. म्हृणन त्या दोघांना आजच शिक्षा कराववाची ! याला न्याव म्हणत नाहीत. न्याय पहायचा असेल 
तर तो वेदामध्ये आणि मनुस्मृतीत पाहा. तेथे न्यावदानाला एक क्षणाचाही विलंब होत नाही; आणि जीव 
आपापल्या कमांतुसार सदेव शिक्षा किंवा प्रतिष्ठा प्राप्त करीत असतात. दुसरी गोष्ट अशी की, पैगंबरांना 
साक्षीदार म्हणून वागविणे हे ईश्वराच्या सर्वज्ञतेत उणीव आहे. तेव्हा असले हे पुस्तक कधी ईश्वरकृत असू शकते 
काय ? आणि असल्या पुस्तकाचा उपदेश करणारा कधी ईश्वर असू शकतो काव? मुळीच नाही! ॥१०५॥ 

(१०६) ते हेच लोक आहेत की, ज्यांच्या राहण्यासाठी (स्वर्गाच्या) कायमच्या वागा आहेत. या 
लोकांच्या (हवेल्या) खालून पाण्याचे पाट वाहत असतील; तेथे त्यना अलंकारार्थ सोन्याची कंकणे धातली 
जातील; आणि ते तलम रेशमाची किनखाबाची हिरवी (हिरवी) वश्ने ल्यालेले असतील व (तेथे सिंहासनावर 
टेक) लावून (खुशाल बसलेले) असतील. (कितीतरी) उत्कृष्ट पुण्यफल हे ! आणि ऐपआरामाचे दृष्टीने 
(स्वर्गाची किती तरी) उत्तम शव्या ही ! - मं. ४. सि.१५. यु. 1८, आ.३९. 

(समीक्षक) छान ! कुराणातला स्वर्ग काय बहारदार आहे ! त्यात वागा, दागिने, कपडे, गाद्या-गिरदया 
वगरे गोष्टी विलासासाठी आहेत. वाहवा ! कोणीही बुद्धिमान माणूस विचार करील तर त्याला असे आढळून 
येईल की, इहलोकातील चैनीच्या व विलासाच्या गोष्टीहून मुसलमानांच्या स्वर्गात अधिक असे काहीच नाही. 
तेथे असणारी विशेष गोष्ट म्हणजे अन्याव ही होय. त्यांच्या कर्मांना अंत असतो. परंतुत्या कमांची फळे अनंत 
काळपर्यंत चालत रहातात. रोज-रोज गोड धोड खाल्ले तर थोड्याच दिवसांत त्याचा वीट येतो आणि 
मिष्टान्न हे विषवत वाटू लागते. मुसलमानांच्या स्वर्गात त्यांना कायम सुख भोगावे लागते. त्यामुळे त्यांना ते 
सुखच दु:ःखासारखे वाटत असणार. म्हणून महाकल्यापर्यंत मुक्तीचे सुख भोगून पुनर्जन्म ग्रेणे हाच सिद्धांत 
खरा आहे.॥१०६॥ 


सत्यार्थ प्रकाश ५०९ महार्षि दयानंद सरस्वती 








चो १७७) आणि (आदवसमूद वरे घराण्यांच्या) ह्यावस्त्या (की ज्या तुम्ही अरब लोक सौरिया देशाच्या 
मार्गावर ओसाड पडलेल्या पाहता त्या) जेव्हा त्यांनीही शिरजोरी केली तेव्हा आम्ही त्यांचा संहार करुन 
टाकला आणित्यांच्या संहाराचीही आम्ही एक वेळ मुक्रर केली होती. - मं.४, मि.१५, मु. (८, आ.५९. 

(समीक्षक) संपूर्ण वस्तीच कधी पापी असू शकते काव ? आणि मग त्यांच्या विनाशाची प्रतिज्ञा खुदा 
करतो. याचा अर्ध जो सर्वज्ञ नाही. कारण त्यांचा अन्याय पाहिल्यावर त्याने प्रतिज्ञा केली. त्या आधी त्याला 
काहीच माहीत नव्हते. त्याच्या त्या कृत्यामुळे तो निर्दयीही ठरला. १०७॥ 

खुदा चे भयभित होणे 

(१०८) आणि मुलंगा (जो होता) त्याचे आई बाप उभयताही विश्रासू होते. तर आम्हांस अशी आशंका 
बाटली की, (असे न व्हावे, मोठा झाल्यावर) त्याने शिरजोरी व नास्तिकपणा करूने त्या उभयतांस इजा द्यावी. 
येथपर्यंत की जेव्हा तो (चालता चालता) मूर्यास्त होण्याच्या जागी पोहचला तेव्हा त्याला असे आढळले कीं, 
सूर्य (जणू) काळ्या काळ्या चिखलाच्या कुंडात बुडतो आहे. त्या लोकांनी (आपल्या भाषेत) अर्ज केला की, 
हेजुलकसनैनो ! (या घाटाच्या पलीकडे) याजूज व माजूज (यांचे रा्र आहेव ते लोक आमच्या) देशात येऊन 
नासाडी (बंडाळी) माजवितात. - मं.४, मि.1६, तू ८, आ.८०,८६,९४. 

(समीक्षक) पाहा! हा खुदाचा केवढा अंडाणीपणा आहे. मुलाचे आईबाप माज्या वर्ग सोडून भलतीकडेच 
आपल्या विरुद्ध दिशेला जाणार नाहीत ना, या शंकेने तो घाबरला. ईश्वराच्या स्वभावाशी हे सुसंगत नाही. 
यानंतरचा त्याचा अडाणीपणा पाहा की, हा ग्रंथ रचणारा असे समजतो की, सूर्य रात्रीच्या वेळी एका तळ्यात 
बुडतो आणि सकाळी त्यातून बाहेर येतो. छान ! सूर्य र पृथ्वीटून खूपच मोठा आहे. तो नदीत, तळ्यात किंवा 
समुद्रात कसा बुडू शकेल ? यांवरून असे दिसून येते की, कुराण रचणाऱ्याला'भूगोल-खगोल विद्येचे ज्ञान 
नव्हते. ते असते तर त्याने अशी विद्याविरोधी गोष्ट का लिहिली असती ? तसेच या ग्रंथावर श्रद्धा 
बाळणणाऱ्यांमध्येही विद्या नाही. जर ती असती तर अशा चुकीच्या गोष्टी असलेल्या पुस्तकाला त्यांनी का 
मानले असते ? आता खुदाचा अन्याव पाहा ! तो स्वतः पृथ्वीचा निर्माता, राजा, न्यायाधीश आहे. तरीही तो 
वाजूज व माजूज यांना पृथ्वीवर बंडाळीही करू देतो. ही गोष्ट ईश्वरत्वाविरुद्ध आहे. म्हणून असल्या पुस्तकाला 
जंगली लोक मानतात. विद्वान लोक त्याला मुळीच मान्यता देत नाहीत. ॥१०८॥ 

(१०९) आणि (हे पैगंबरा!) कुरणात भर्वमची गोषधही (लोकांस) आठवून दे की, जेव्हा ती आपल्या 
लोकांपासून एकीकडे होऊन पूर्वेकडे एका जागी जाऊन बसली आणि तिने लोकांच्या पलीकडून गोपा करून 
घेतला. तो आम्ही आपला आत्मा (म्हणजे जिव्रील यास) तिजकडे पाठविले व तो संपूर्ण मनुष्याचे स्वरूप 
धारण करून तिजपुढे येऊन उभा राहिला. ती (त्याला पाहून) म्हणू लागली की, जर तू (परमेश्वराला) भिऊनं 
वागणार असशील तर मी तुजपासून परम दयाळू (परमेश्वरा) चा आश्रवधेते. (की तू माझ्या समोरून निघून जा) 
(जिब्रीलने) म्हटले की, मी तरकेवळ तुझ्या पालनकत्यांने पाठविलेला (दूत) आहे. (व) वासाठी (आलो 
आहे) की, मी तुला एक पवित्र पुत्र अर्पण करावां, ती म्हणाली मला पुत्र होणार तरी कसा ? आणि वास्तविक 
पाहता (लमसंबंधाच्या नात्याने) मला कोणीही पुरुषाने स्पर्श केलेला नाही व मी (कधीच) जारकर्मीही नव्हते. 


जह्लमम्याचसमक्षा ८६१०५ ५ ५ चौदावासमुल्लास 





यावरमर्वमला (आपोआपच पुत्राचा) गर्भ राहिला वती तों (गर्भ) घेऊन कोठे तरी अलग दूरचे जागी जाऊन 
बसली: - मं.४, मि.१६, मू. १९, आ.!६- २०, २२. 

(समीक्षक) आता वुद्धिमान लोकांनी विचार करावा की, सगळे फरिशे (देवदूत) हे खुदाचे आत्मे 
आहेत. म्हणून ते खुदाहून वेगळे असू शकत नाहीत. मर्यम (मेरी) या कुमारीला मुलगा होणे हाही खुदाचा 
अन्याब आहे. वस्तुतः कोणाशी संभोग करण्याची तिला इच्छा नव्हती. परंतु खुदाच्या हुकुमावरून देवदूताने 
तिला गरोदर केले. ही गोष्ट न्याबाच्या विरुद्ध आहे. या ठिकाणी पुष्कळशा असभ्य गोष्टी लिहिलेल्या आहेत 
परेतुत्यांचा उल्लेख करणे आम्हाला योग्य वाटत नाही. ॥१०९॥ 

(११०) (हेपैगंबरा!) कावतू (या गोष्टीचे) अवलोकन केले नाहीस की, आम्ही सैतानास नास्तिकांच्या 
मागे सोडून ठेवले आहे की, ते त्यांना फूस देऊन भडकवीत राहतात, - म.४. मि. (६, न्‌. १९. आ.८३ 

(समीक्षक) खुदाच सैतानास लोकांना भडकविण्यासाठी पाठवितो, तर त्यात भडकणाऱ्यांचा काही दोष 
असू शकत माही. म्हणुन त्यांना अथवा मैतानालाही शिक्षा केली जाऊ शकत नाही. कारण ते सारे खुदाच्या 
हुकुमावरूनच सर्व काही करतात. त्याचे फळ खुदालाच मिळाले पाहिजे. तो खुदा जर खरोखरी न्यायी असेल तर 
यादुष्कृत्याचे फळ जो नर्क तो त्याने भोगला पाहिजे. तो न्यायाचा त्याग करुन अन्याव करीत असेल ततो. 
अन्याबी ठरतो. अन्याय काणाऱ्यालाच पापी म्हणतात. ॥११०॥ 

(११४) आणि जो कोणी (पापापासून) अनुतप्त होईल व विश्वास धरील व सत्कृत्यही करील व मग 
सन्मार्गावर (कायम) राहील, तरत्या (च्या पापा) चाही मी मोठा क्षमाकतां आहे, -भं.४, मू 1६, सू. २९, आ.८ 

(समीक्षक) तोवा (पश्चाताप) करण्याने पापाची क्षमा केली जाते असे कुराणात सांगितले आहे. ही गोष्ट 
सर्वांना पापी बनविणारी आहे. कारण पाप्यांना पाप करण्यास त्यामुळे खूप उत्तेजन मिळते. वावरून हे पुस्तक 
वते रंवणारा दोघेही पाप्यांना पाप करण्यास प्रोत्साहन देणारे आहेत, असे सिद्ध होते. म्हणून हे पुस्तक 
परपेश्वरकृत असू शकत नाही व त्यात वर्णन केलेला अल्ला हा परमेश्वर असू शकत नाही. ॥! १ १॥ 

(११२) आणि आम्हीच पृथ्वीमध्ये भारी पर्वत (योग्य त्या ठिकाणी) रोवले की, पृथ्वी लोकांसरहित 
(एका गाजूला) कलून पडूनये. -मं.४, मि.१७, मू ११, आ.३!. हि 

(समीक्षक) कुराण रचणाऱ्याला पृथ्वीचे भ्रमण वगैरे गो्टीचे ज्ञान असते तर डोंगरांनी धरून ठेवल्यामुळे 
पृथ्वी कलंडत नाही. असल्या गोष्टी त्याने कधीच लिहिल्या नसत्या. डोंगरांनी पृथ्वीला धरून ठेवले नसते 
तर ती डगमगली असती अशी शंका त्याच्या मनात उत्पन्न झाली. परंतु असे असूनही तौ भूकंपाच्या वेळी 


काहादतते?॥११२॥ 
अश्लील गोष्टी 
(११३) आणित्या (परियम) बाईची (आठवण कर की,) जिने आपली लाज सांभाळली (आपल्या 
वासनेवर काबू ठेवला) आणि आम्ही आमचा आत्मा तिच्यामध्ये फुंकला. - १ ८. नि १७, मु.१, आ. ९१. 
(समीक्षक) असल्या अश्लील गोष्टी ईश्वरीव ग्रंथात ईश्वराच्या संबंधातच नव्हे तरकोणाही मध्य माणसाच्या 


सत्यार्थ प्रकाश ५११ महर्षि दयानंद सरस्वती 




















लिहिल्या जात नाहीत. अशा गोष्टी लिहिणे माणसाच्या दृष्टीनेही चांगले समजले जात नाही तर मग 
परमेश्वरासमोर ते कसे चांगले असू शकेल ? असल्या गोष्टींनी कुराण दूषित झालेले आहे. कुराणात चांगल्या 
गोधी असत्या तर वेदांप्रमाणेच त्याचीही अत्यंत प्रशंसा झाली असती. ॥११३॥ 

(११४) (हे वाचक श्रोत्या !) काय तू या गोष्टीकडे नजर टाकली नाहीस की, जी (मृ्टी) पृथ्वीत आहे 
ती आणि सूर्य, चंदर, क्षे पर्वत, झाडे आणि चतुष्पाद जनावरे (सर्वच तर) परमेश्वरापुढे साष्टांग नमस्कार 
घालतात. (व) तेथे त्यांना सोन्याची कंकणे लेवविली जातील आणि (हार वगैरेंच्या आकाराने) मोती. तेथे 
त्यांचा (नेहमीचा) पोषाखही रेशमी असेल आणि माझ्या (या) घराला प्रदक्षिणा घालणारे व उभे राहणारे व 
ओणवे होऊन नमन करणारे आणि साष्टांग नमस्कार घालणारे (म्हणजे नमाज पढणारे) यांच्याकरिता पाक- 
साफ ठेव. नंतर आपला मळ उतरून टाकावा व आपले नवस पूर्ण करावेत आणि पुरातन (उपासनालय म्हणजे 
कावा) गृहाला प्रदक्षिणाही घालावी, त्याजवर (बळी देते वेळी) त्यांनी परमेश्वराचे नाव घ्यावे. -मं.४, मि.!७, 
समू.२२,आ.(८,१३,२६,२९,३४. 

(समीक्षक) छान! ज्या जड वस्तू आहेत त्या परमेश्वराला जाणू शकत नाहीत. मग त्या त्याची भक्ती कशा 
करतील ? यावरून हे पुस्तक ईश्वरकृत असूच शकत नाही. एखाद्या भ्रमिष्ट माणसाने ते रचले असावे, असे 
दिसते. बाहवा ! मोठा छान स्वर्ग आहे ! तेथे सोन्या-मोत्याचे दागिने आणिरेशमी कपडे घालायला मिळतात. 
म्हणजे हा स्वर्ग येथील राजेरजवाड्यांच्या महालाहून मुळीच वेगळा दिसत नाही. स्व हे परमेश्वराचे घर आहे. 
म्हणजे तो त्या घरात राहतही असला पाहिजे. मग ही मूर्तिपूजा होत नाही काय ? तर मग हे लोक इतर 
मूर्तिपूजकांचे खंडन का करतात ? खुदा भेटी स्वीकार करतो, आपल्या घरला प्रदक्षिणा! घालण्याची आज्ञा देतो 
आणि पशु मारून खाऊ धालतो. असला हा खुदा देवळातील भैरव, दुर्गा वरे देवदेवतांसारखाच झाला आणि 
त्याने महापूर्तिपूजा मुरू केली असे म्हटले पाहिजे. कारण देवाच्या मूर्तिपक्षा मशीद ही फार मोठी मूर्ती आहे. 
बावरून असे सिद्ध होते की, खुदा व मुसलमान हे मोठे मूर्तिपूजक असून पौराणिक व जैन हे छोटे मूर्तिपूजक 
आहेत. ॥११४॥ 

(११५) मगकवामतीच्या (पुरूत्थानाच्या) दिवशी तुम्हाला (सर्वांना) उठवून उभे केले जाईल. - मं. ४, 
त्ि.१८, मू.२३, आ. (६. 

(समीक्षक) पुनरुत्यानाच्या दिवसापर्यंत प्रेते थड्यांमध्ये राहणार की इतर एखाद्या ठिकाणी ? जरती 
थडय्यांत राहणार असतोल तर कुजलेल्या दुर्गधयुक्त शरीरामध्ये राहावे लागल्याने पुण्यात्म्यांनाही दु:ख भोगावे 
लागेल. हा न्याय नसून अन्याय आहे. शिवाय प्रेत पुरण्याने सर्वर दुर्गध पसरून रोगराई निर्माण होईल. त्याचे 
पाप खुदा व मुसलमान यांच्या माधी वसेल. ॥११५॥ 

(१९६) की ज्या दिवशी त्यांच्याविरुद्ध यांच्या जिभा व यांचे हात-पाय यांच्या कार्याची साक्ष देतील, 
परपेश्वर (तेजानेच) आकाश व पृथ्वाचा प्रकाश होय. त्याच्या प्रकाशाची उपमा अशी आहे की, जशी एक 
मेहराब आहे (व) मेहराबीत एक दिवा (ठेवलेला आहे, आणि) दिवा एका काचेच्या कंदिलात आहे आणि 


मुस्लिम पंथाची समीक्षा पत्लमम्याकीसमीक्षा ८१२  चौदावासमुल्लास 














कंदिल (इतका पारदर्शक व चकचकीत आहे, ) जणू की तो मोत्याप्रमाणे चकाकता असा एक ताराच आहे. (तो 
दिवा) जैतून (ऑलिक) च्या एका आशीर्वादित झाडा (च्या हेला) ने जाळला जातो की ते पूरवेकडेही माही व 
पक्चिमेकडेही नाही. त्याचे तेल (इतके स्वच्छ आहे की) जरी त्याला असी स्पर्शही न करील तरीही असे वाटते 
की ते (आपोआप) प्रकाश लागेल, प्रकाशावर प्रकाश होय. परमेश्वर आपल्या प्रकाशाकडे ज्याला इच्छितो 
__ त्याला मार्ग दाखवितो. - म.४,सि.1८, मू. १४, आ. २४, ३५. 

(समीक्षक) हात, पायबौरे अववव जड (अचेतन) असल्यामुळे ते कधीही साक्ष दे शकत नाहीत. ही 
_ गोष्टरृहिकरिमाच्या विरुद्ध असल्यामुळे मिथ्या आहे. खुदा हा आयकिबाचीन आहे काव ? कुराणामध्ये हा जो 
.._ _ दृष्टोत दिला आहे तो ईश्वराला लागू पडत नांही. असले दृ्दंत साकार वस्तूंना लागू होऊ शकतात. ॥११६॥ 

(११७) आणि परमेश्षरानेच सर्व (वालत्या फिरत्या) प्राण्यांस पाण्यापासून निर्माण केले आहे. तर 

(कित्येक) त्यातून असे आहेत की, जे आपल्या पोटावर चालतात; आणि जो कोणी परमेश्वराचा हुकूम 
मानील, सांग की, परमेश्वराचा हुकूम माना आणि पैगंबराचा हुकूम माना. पैगंबराच्या सांगण्याप्रमाणे चला. 
कदाचित तुम्हांवरदया केली जाईल. -मं.४. श्ि.!८, मू.२४, आ.४५, ५२.५४, ५६. 
।___ (समीक्षक) ज्या गेण्यांच्या शरीरात सर्व मूलतते (पंचमहाभूते) दिसतात त्यांना केवळ पाण्यापासून 
__ उत्पन्न केले असे सांगणे हे कुठले ततचज्ञान ? ह्य ठर निव्वळ अडाणीपणा आहे. अल्ला बरोबर पैगंबराच्याही 
आन्ञेचे पालन करावे लागते. म्हणजे तो खुदाचा भागीदार झाला की नाही ? असे आहे तर मग खुदा एकमेवाद्वितीय 
आहे असे कुराणात का लिहिले आहे व तुम्ही तसे का म्हणता ?॥११७॥ 

(११८) आणि ज्या दिवशी आकाश फाटून ढग दिसू लागेल आणि (त्या ढगातून) देवदूताचे धोळकेच्या 
घोळके (जमिनीवर) उतरविले जातील. तर (हे पैगंबरा!) तू नास्तिकांचे सांगणे मानू नकोस आणि कुरणा 
(च्या प्रमाणा) ने त्यांच्या मोठ्या जोराने झटून सामना कर. अशा लोकांची पापे, परमेश्वर सत्कृत्यात बदलून 
टाकील आणि जो कोणी पश्चाताप करील व (त्यानंतर तो) सत्कृत्यही करील, तर तो खरोखरी परमेश्वराकडे 
वळतो. - मं.४. ्ि.(९, सू. २५, आ.२५, ५२, ७०. ७. 

(समीक्षक) आकाश ढगांनी फाटले जाईल, ही गोष्ट कधीही खरी असू शकत नाही. आकाश हा एखादा 
मूर्तिमंत पदार्थ असता तर ते फाटू शकले असते. मुसलमानांचे हे कुराण शांतताभंग करून भांडणतंटे वाढविणारे 
आहे. म्हणून धार्मिक विद्वान्‌ लोक ते मानीत नाहीत. पापपुण्यांची अदलाबदल होणे हाही खासा न्याय आहे. 
तीळ आणि उडद यांच्यासारखे पापपुण्य हे काय अदलाबदली करता येणारे पदार्थ आहेत ? तोबा (पश्चाताप) 
केल्याने पापे नाहीशी होऊन ईश्वसराप्ती होत असेल तर कोणीही पाप करावला धाबरणार नाही. म्हणून या 
सगळ्या गोष्टी ज्ञानविरोधी आहेत. ॥ ११८ 

(११९) आणि आम्ही मूसाकडे आदेश पाठविला की, तू माझ्या सेवका (म्हणजे बनी इसराईला) स॒ 
रातेरात घेऊन नी. (कारण) तुमचा पाठलाग केला जाणार आहे. वावर फिर्ओनने (लोकसमुदाव गोळा 
करण्यासाठी ) शहरात जासूद पाठवून दिले. ज्याने मला उत्पन्न केले; मग तोच (धर्मसंसाराच्या विघ्नांत) मला. 








सत्यार्थप्रकाश ष्र्डे महर्षि दयानंद सरस्वती 


मार्ग दाखवितो आणि जो मला खाऊ घालतो व जो मला (पाणी) पाजतो; आणि जो (क्षमाकर्ता, दयाळू आहे 
वत्योच्यापासून) मला तर आशा आहे की तो निवाड्याच्या दिवशी मला माजे अपराध क्षमा करील. -म॑५, 
सि.१९,मू २६, आ.५२, ५३, ७८, ७९, ८२. 

(समीक्षक) जर खुदाने मूसाला ईश्वरी आदेश पाठविला होता तर मग पुन: दाऊद, येशू व मुहम्मद यांना 
वेगवेगळी पुस्तके का पाठविली ? कारण परमेश्वराची उक्ती व कृती ही सदैव एकसारखी व अचूक असते. अशा 
स्थितीत त्याने कुराणाप्वंत जी पुस्तके पाठविली वाचा अर्थ त्या आधी पाठविलेली पुस्तके अपूर्ण व बुटिपूर्ण 
होती, असे समजावे लागेल. जर पूर्वीची तीन पुस्तके खरी असतील तर हे कुराण खोटे ठरते. कारण या चार 
पुस्तकांमध्ये परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. त्या पूर्णपणे खऱ्या असू शकत नाहीत. जर खुदाने आत्मे म्हणजे जीव 
निर्माण केले असतील तर ते मरूनही जातील म्हणजे केव्हा ना केव्हा त्यांचा नाश होईल, अभावही होईल ? 
परमेश्वरच मनुष्यादी प्राण्यांना अन्नपाणी देत असेल तर कोणालाही रोग होता कामा नवे; आणि सर्वांना समान 
खाण्यापिण्यास मिळाले पाहिजे. राजा वदरिदी माणूस यांना जसे श्रेष्ठ व निकृष्ट अन्नपाणी मिळते तसे परमेश्वराकडून 
पक्षपाताने एकाला उत्तम अन्नपाणी व दुसऱ्याला निकृष्ट खाणेपिणे दिले जाता कामा नये, जर परमेश्वरच 
खाऊपिऊ घालीत असेल आणि पथ्यपाणी करवीत असेल तर कोणालाच कसलाही रोग-आजार होता कामा 
नये. पातु मुसलमान वरे लोकांनाही रोग- आजार होत असतात. खुदा रोग दूर करून माणसाला निरोगी बनवत 
असेल तर मुसलमानांच्या शरीरात रोग राहताच कामा जये. तसा रोग राहत असेल तर खुदा चांगला वैद्य नाही. 
तो कुशल वैद्य असता तर मुसलमानांमंध्ये रोगराई का झाली असती ? खुदाच मारीत असेल व जिवंत करीत 
असेल तर त्याचे पापपुण्य त्या खुदालाच लागत असणार. जर तो जन्म-जन्मांतराच्या कर्मानुसार व्यवस्था करीत 
असेल तर त्याच्या हातून कसलाच अपराध घडत नाही. तो योग्य तेच करतो. पण जर तों पापाला क्षमा करीत 
असेल आणि कयामतीच्या रात्री न्यायनिवाडा करीत असेल तर तो खुदा पाप वाढविणारा व पापयुक्त ठोल. तो 
क्षमा करीत नसेल तर कुराणातील वचन खोटे आहे असे म्हणण्याशिवाव गत्यंतर नाही. ॥११९॥ 

(१२०) तूही आमच्यासारखाच मनुष्य आहेस. तू जर खरा असशील तर आम्हाला एखादा चमत्कार 
करून दाखव. (सालेहाने) सांगितले, ही सांडणी (हाच चमत्कार) होय. हिची पाणी प्यायची (एक दिवसाची) 
पाळी आहे. - मं. ५, सि.!९, मू. २६. आ. (५४, १५५. 

(समीक्षक) दगडातून सांडणी निघाली वा गोष्टीवर कोणी विश्वास ठेवू शकेल काय ? ज्यांनी तसा विश्वास 
ठेवला ते लोक जंगली होते. सांडणीची खूण देणे हा केवळ जंगली लोकांचा व्यवहार आहे. ते ईश्वरी कृत्य असू 
शकत नाही, जर हा ग्रंथ ईश्वरकृत असता तर असल्या निर्थक गोष्टी त्यात आल्या नसत्या. ॥१२०॥ 

(१२१) हेमूसा ! हा तर मी परमेश्वर आहे. सामर्थ्यवान (व) बुद्धिमान: आणि तू आपली काठी (खाली) 
टाकून दे; तरजेव्हा (मूसाने) पाहिले की काठी (अशातऱहेने) वळवळत आहेकी जणू तो (जिवंत) सापच होता. 
तेव्हा त्यानें पाठ फिरवून पळ काढला व मागे (वळूनही) पाहिले नाही. (आम्ही आज्ञापिले) हे मूसा भिऊ 
नकोस. माझ्या हुजुरात (येऊन) पैगंदर (समाधान पावतात व) भीत नाहीत. परमेश्वर (असा परमपवित्र आहे 


जक्मम्याकीसमीक्ा | ६१४  चौदावासमुल्लास 











| पचे त्याच्याशिवाय अन्य कोणी उपास्य नाही. (आणि ) तोच महान अर्श (च्या सिंहासना) चा मालक होय. 
(आणि परमेश्वराच्या नावानंतर) हे की माझ्यापुढे शिरजोर करु नका आणि आज्ञाधीन होऊन माझ्यासमोर 
हजरव्हा. - मं.५, सि.१९, सू. २७, आ. ९, (०. २६, ३. 

(समीक्षक) ही पाहा मुसलमानांच्या परमेश्वराची आत्मशलाधा. अल्ला स्वत:च्या मुखानेच आपला 
मोठेपणा सांगतो. आत्मस्तुतती करणे हे श्रेष्ठ पुरुषाचे काम नव्हे; मग ते खुदाचे कसे असू शकेल ? म्हणून तर 
जादूचे प्रयोग दाखवून खुदाने जंगली लोकांना भूरळ घातली ब तो स्वत:च जंगलाचा ईश्वर बनून बसला. असली. 
गोष्ट ईश्वरीय ग्रंथात कधीच असू शकत नाही, जर तो मोठ्या अर्शचा म्हणजे सातव्या अस्मानचा (आकाशाचा) 
मालक असेल तर एकदेशी ठरतो व म्हणून ई श्वर असू शकत नाही. बंडखोरी करणे ही वाईट गोष्ट असेल तर 
खुदा आणि मुहम्मद साहेब यांनी आपल्याच स्तुतीने कुरण का भरून टाकले ? खुदाच्या चिथावणीने मुहम्मद 
साहेबांनी अनेक लोकांना ठार मारले. ती बंडखोरी झाली की नाही ? हे कुरण पुनरुक्ती आणि परस्परविरोधी 
गोष्ट बांगी भालेली आहे.॥1१२१॥ 

(१२२) आणि (हे वाचका, श्रोत्या!) तू पर्वतांस. पाहून विचार करतोस की ते (आपल्या जागी) पाव 
रोवून उभे आहेत. (बदलू शकत नाहीत) पण (पुनरुत्यानाच्या दिवशी) हे (पर्वत) ढग चालतात तसे चालू 
लागतील. हीही परमेश्वराची कारागिरी (होय) की, ज्याने प्रत्येक वस्तू खूप भकम बनविली आहे, नि:संशय जे 
काही तुम्ही (लोक) करिता त्याच्याशी तो खूप परिचित (खबरदार) आहे. - म... शि.२०, स्‌. २०, आ.८८ 

(समीक्षक) छान ! दगांप्रमाणे पर्वत.चालतात, ही गोष्ट कुराणवाल्यांच्या देशात घडत असेल, इतस्र ती. 
घडत नाही आणि खुदाची खबरदारी त्याने बंडखोर सैतानाला पकडले नाही आणि शिक्षा दिली नाही. याहून 
अधिक ग्राफिलपणा तो कोणता ? ॥१२२॥ 

(१२३) म्हणून मूसाने त्या (च्या शत्रु) स ठोसा मारला व (तेथेच) त्याचा निकाल लावून टाकला. 
(आणि मूमाने त्यावेळी प्रार्थना केली की, हे माझ्या पालनकर्त्या! (हा ठर) मी आपल्यावर (मोठाच) जुलूम 
केला; तरतूमाझ्या अपराधाबद्दल क्षमा कर. सारांश, परमेश्वराने त्याच्या अपराधाची क्षणा केली. (आणि) तो. 
(फारच) क्षमाकर्ता (व) दयाळू आहे आणि (हे पैगंबरा!) तुझा पालनकर्ता जसे इच्छितो तसे लोक उत्पन्न 
करतो ब [त्यांच्यातून ज्याला इच्छितो त्याला) निवडून देतो. - १.५ क्व. २८, प्‌. २८. आ. !५, (६.६८ 

(समीक्षक) आता आणखी असे पाहा की, ख्रिस्ती व मुसलमान यांचा देव (खुदा) कसा वागतो. पैगंबर 
मूसा माणसाची हत्या कसो आणि बुद त्याला क्षमा करतो. म्हणजे ते दोघेही अन्यायी आहेत की नाही ? खुदा 
आपल्या इच्छेनेच मनाला वाटेल तशी उत्पत्ती करतो काव ? त्याने आपल्या इच्छेनेच एकाला रजा, दुसऱयाला 
दोरी आणि एकाला विद्वान व दुसऱ्याला अड्डणी बनविले काय ? जर तसे असेल तर कुराण सत्य असू शकत 
नाही आणि खुदा अन्याय करणारा असल्यामुळे ईश्वर असू शकत नाही. ॥१२३॥ 

(१२४) आणि आम्ही माणसाला आपल्या आईदापांशी चांगले वर्तन करण्याची आज्ञा केली आणि 
(हेही समजावून दिले की) जर आईबाप तुझ्यामागे ह्यासाठी झटतील की तू अशा एखाद्याला माझा जोडोदार 


सत्यार्थप्रकांश ५१५ महर्षि दवानंद सरस्वती 





| ज्या (च्या ईश्चरी जोडीदार होण्या) चे तुजपाशी कोणतेही ज्ञान (युक्त प्रमाण) च नाही; तर (या | 
गोष्टीत) तृ त्यांचे सांगणे मानू नकोस. तुम्हा (सर्वा) स मजकडे परतून येणे आहे आणि आम्ही गूहला त्याच्या 
लोकांकडे (पैगंबर करून) पाठविले; तर तो पन्नास वर्षे कमी हजार वर्षे त्या (लोकांत) राहिला. - मं, मि.०- 
२(,सू.२९, आ.८, (४. 

(समीक्षक) आईबापांची सेवा करणे चांगले आहे. आम्हाला देवासमान किंवा प्रतिपरमेश्वर माना असे 
त्यांनी सांगितले तर त्यांचे म्हणणे न ऐकणे हेही योग्यच होय. परंतु आईबापांनी खोटे बोलण्यासारख्या वाईट 
गोष्टी करायला सांगितल्या तर त्यांची ती आज्ञा पाळली पाहिजे काय ? म्हणून हे वचन अर्धे चांगले व अर्धे वाईट 
आहे. नूहं (नोहा) वगरे पैगंबरांनाच खुदा जगात पाठवितो काय ? मग इतर जीवांना कोण पाठवितो ? जर 
सर्वांना तोच पाठवीत असेल तर सगळेच पैगंबर का होत नाहीत ? आणि जर जुन्या काळी माणसांचे आयुष्य 
हजार वर्षांचे होते तर आता तेवढे आयुष्य का असत नाही ? म्हणून ही गोष्ट बरोबर नाही. |१२४॥ 

(१२५) पर्ेश्वरच सृष्टीस प्रथम निर्माण करतो; व नंतरही तोच (याच तऱ्हेची) सृष्ट दुसर्‍यांदा निर्माण 
करतो. नंतर तुम्ही (र्व लोक) त्याच्याकडे पालटून नेले जाल; आणि त्यादिवशी (पुमरुत्थानाची) घटका 
कायम होईल त्यादिवशी पापी लोक निराश होऊन जातील. मग ज्यानी विश्वास धरला व चांगली कामेही केली, 
ते तर (स्वर्गाच्या) बागेत असतील व आनंदी आनंद पावत असतील आणि जर आम्ही (असा) वारा चालवू व 
हेलोक शेत पिवळे (पडलेले) पाहतील, जे लोक समज बाळगीत नाहीत त्यांच्या मनावर परमेश्वर अशाच तर्‍हेने 
मोहर लावून टाकीत असतो. - मं.५, मि.२!, सू.३०, आ.११.१२,१५.५१,५९. 

(समीक्षक) अल्ला सृष्टीची उत्पत्ती दोनदा करतो, तिसऱ्यांदा करीत नाही, हे खरे असेल तर पहिल्या 
उत्पत्तीच्यापूर्वी आणि दुसऱ्या उत्पत्तीच्यानंतर तो रिकामा बसून राहत असणार; आणि एक-दोनदा उत्पत्ती 
केल्यानंतर त्याचे सामर्थ्य संपून जात असणार अथवा निर्थक होत असणार. न्यायनिवाड्याच्या दिवशी पापी 
लोक निराश होत असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु याचा अर्थ असा तर नव्हे ना की मुसलमानांखेरीज 
इतरसर्वांना पापी समजून निराश केले जाईल ? कारण कुरणामध्ये अनेक ठिकाणी मुस्लिमेतरांनाच पापी असे 
म्हटलेले आहे. बागेत ठेवणे आणि दागदागिन्यांनी सजविणे हाच मुसलमानांचा स्वर्ग असेल तर तो 
इहलोकासारखाच झाला. तेथे माळी व सोनारही असतील अथवा खुदाच माळी, सोनार वगैरेंची कामे करीत 
असेल. एखाद्याला कमी दागिने मिळाले तर चोरीही केली जात असेल आणि मग चोरी करणाऱयांना खुदा 
स्वर्गातून नरकातही पाठवित असेल. असे होत असल्यास, 'सदैव स्वर्गात गाहाल', हे घुदाचे आश्रासन खोटे 
होल. शेतकर्‍यांच्या शेतीबरही खुदाची द्टी आहे. ही विद्या शेती करण्याच्या अनुभवातूनच प्राप्त होत असते. 
खुदाने आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर सगळ्या गोष्टी जाणून घेतल्या असतील तर अशी भीती घालणे म्हणजे घमेंड 
दाखविणेच आहे. अल्लाने जीवांच्या अंत:करणांवर मोहर ठोकून त्यांच्याकडून पाप करविले असेल तर त्या 
पापाची जबाबदारी खुदावर आहे. ती जीवात्मयांवर येऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे जय अथवा पराजय ही सेनापतीची 
जबाबदारी असते त्याप्रमाणे साऱ्या पापांची जबाबदारी खुदावरच येऊन पडते. ॥१२५॥ 


जुत्लमस्याचीसमीक्का ६५१६ चौदावासमुल्लास द्श्द्द समुल्लास 








नव्य १२६) ही (त्याच) पुस्तका (म्हणजे कुराणा) ची महावाक्ये होत की, ज्यांत बुद्धी (व शहाणपणा) च्या 
गोष्टी आहेत. त्यानेच आकाशाला (जसे) तुम्ही (लोक) पाहता (तसे) स्तंभाविना बनवून उभे केले आहे आणि 
(त्यानेच) पृथ्वीत (भारी अचल पर्वताचे) नांगर टाकले आहेत की ती (कोठे) तुम्हांसह (एकीकडे) कलून पडू 
नवे. का तू या (गोष्टीवर) नजर केली नाहीस की, परमेश्वरच रात्री (च्या एका भाग) स दिवसात दाखल 
करतो आणितोच दिवसालारात्रीत दाखलकरतो. कातू (या गोष्टीचे) अवलोकन केले नाहीस की, परमेश्वराच्याच 
कृपेने गलबतसमुद्रात चालते, की आपल्या (परम सामर््याच्या) कित्येक मिशाण्या तुम्हा लोकांस दाखवाव्या. 

-मं.५,सि.२१.मू ३१, आ.२, १७, २९, १. 

(समीक्षक) वाहवा! किती युक्तियुक्त आहे हा ग्रंथ ! त्यामध्ये विज्ञानाच्या विरुद्ध असणार्‍या गोष्टी किती 
ठामपणे सांगितल्या आहेत पाहा. आकाशाची उत्पत्ती, त्याला खांबाचा आधार असण्याची शंका आणि 
पृथ्वीला स्थिर ठेवण्यासाठी पर्वताची आवश्यकता वगैरे गोष्टी किती हास्यास्पद आहेत ! ज्याला थोडीफार 
विद्या अवगत झाली असेल त्याने असले लिखाण कधीच केले नसते आणि त्यावर विश्वास ठेवला नसता. जेथे 
दिवस असतो तेथे रात्र नसते व जेथे रात्र तेथे दिवस नसतो. वा दोन अवस्थांचा एकमेकींमध्ये प्रवेश करण्याचा 
उल्लेख केला आहे. ही अत्यंत अडाणीपणाची गोष्ट आहे. त्यामुळे कुराण हे ज्ञानाचे पुस्तक असू शकत नाही. 
नौका माणसांकडून क्रियाकौशल्याने चालविल्या जातात की, त्या. खुदाच्या कृपेने चालतात ? त्या ईश्वरी कृपेने 
चालतात असे लिहिणे ही ज्ञानविरोधी गोष्ट नव्हे काव ? लोखंडाची किंवा दगडाची नौका बनवून ती समुद्रात 
सोडली तर ती खुदाची निशाणी असली तरी बुडेल की नाही ? वाचा अर्थ असा की, हे पुस्तक कोणाही 
बिद्वानाने अथवा ईश्रराने रचलेले असू शकत नाही. ॥१२६॥ 

(१२७) आकाशापासून (ते) पृथ्वीपर्यंत तोच (प्रत्येक) कामाची व्यवस्था लावतो. मग तुम्हा लोकांच्या 
(इहलौकिक) गणनेच्या (अनुरोधाने) हजार वर्षांच्या मुदतीचा एक दिवस होईल. हाच (तर परमेश्वर अष्ट: दुष्ट 
अशा सर्व) गोष्टींचा ज्ञाता, परम समर्थ (व) दवाळू (असा आहे) व मग त्याने त्या (च्या. पुतळ्या) स दुरुस्त 
बनविले व त्यात आपल्या आत्म्यास फुंकले. सांग की, मृत्यूचा दूत ज्याला तुम्हावर नेमलेले आहे तोच. तुमचे 
प्राण हरण करतो आणि जर आम्ही इच्छिले तर प्रत्येक मनुष्याला संद्बुद्ध देतो; परंतु गोष्ट सिद्ध होऊनच 
राहिली की 'जिन्न', दैवतवममुष्ये या सरवांनीही मी 'जहत्रम' (मस्क) भरून टाकीन. - २.५, मि.२!, १.३२, आ.«, 
६,९,११, १३. 

(समीक्षक) आता हे पूर्णपणे सिद्ध झाले की, मुसलमानांचा खुदा माणसासारखा एकदेशी आहे. कारण 
तो सर्वव्यापक असता तर तो एका ठिकाणाहून सर्व व्यवस्था पाहोणे आणि चढणे-उतरणे या गोष्टी का करीत 
राहिला असता ? खुदा देवदूतांना पाठवीत असेल तरीही तो एकदेशीच ठरतो. तो स्वत: आकाशात लोंबकळत 
बसला आहे आणि देवदूतांना धावपळ करायला लावतो आहे. देवदूतांनी लाच घेऊन एखादा घोटाळा केला 
किंवा एखाद्या मृताला सोडून दिले तर खुदाला काय कळणार ? जो सर्वज्ञ व सर्वव्यापक असेल त्यालाच या गोष्टी 
कळणार. पण तो काही तसा नाही. तो तसा असता तर देवदूतांना पाठविण्यांची आणि अनेक लोकांची अनेक 


सत्याधप्रकाश | ८५४७ााणणणप्हक्ल्ाज्कल्त महर्षि दयानंद सरस्वती 











२: १२६) ही (त्यांच) पुस्तका (म्हणजे कुराणा) ची महावाक्ये होत की, ज्यांतबुद्धी (व शहाणपणा) च्या. 
गोष्टी आहेत. त्यानेच आकाशाला (जसे) तुम्ही (लोक) पाहता (तसे) स्तंभाविना बंनवून उभे केले आहे आणि 
(त्यानेच) पृथ्वीत (भारी अचल पर्वताचे) नांगर टाकले आहेत की ती (कोठे) तुम्हांस (एकीकडे) कलून पडू 
नेये. का तू या (गोष्टीवर) नजर केली नाहीस की, परमेश्वरच रात्री (च्या एका भाग) स दिवसात दाखल 
करतो आणितोच दिवसाला रात्रीत दाखल करतो. का तू (या गोष्टीचे) अवलोकन केले नाहीस की, परमेश्वराच्याच 
कृपेने गलबतसमुद्रात चालते, की आपल्या (परम सामर्थ्याच्या) कित्येक निशाण्या तुम्हा लोकांस दाखवाव्या. 

-मं५,पि.२१.मृ३(,आ.२, १७, २९, ३१. 

(समीक्षक) वाहवा ! किती युक्तियुक्त आहे हा ग्रंथ! त्यामध्ये विज्ञानाच्या विरुद्ध असणार्‍या गोष्टी किती 
ठामपणे सांगितल्या आहेत पाहा. आकाशाची उत्पत्ती, त्याला खांबाचा आधार असण्याची शंका आणि 
पृथ्वीला स्थिर ठेवण्यासाठी पर्वताची आवश्यकता वौरे गोष्टी किती हास्यास्पद आहेत ! ज्याला थोडीफार 
विद्या अवगत झाली असेल त्याने असले लिखाण कधीच केले नसते आणि त्यावर विश्वास ठेवला नसता. जेथे 
दिवस असतो तेथे शत्र नसते व जेथे रात्र तेथे दिवस नसतो. या दोन अवस्थांचा एकमेकींमध्ये प्रवेश करण्याचा 
उल्लेख केला आहे. ही अत्यंत अडाणीपणाची गोष्ट आहे. त्यामुळे कुराण हे ज्ञानाचे पुस्तक असू शकत नाही. 
नौका माणसांकडून क्रियाकौशल्याने चालविल्या जातात की, त्या खुदाच्या कृपेने चालतात ? त्या ईश्वर कृपेने 
चालतात असे लिहिणे ही ज्ञानविरोधी गोष्ट नव्हे काव ? लोखंडाची किंवा दगडाची नौका बनवून ती समुद्रात 
सोडली तर ती खुदाची निशाणी असली तरी बुडेल की नाही ? याचा अर्थ असा की, हे पुस्तक कोणाही. 
बिद्वानाने अथवा ईश्वराने रचलेले असू शकत नाही. ॥१२६॥ 

(१२७) आकाशापासून (ते) पृथ्वीपर्वंत तोच (प्रत्येक) कामाची व्यवस्था लावतो. मग तुम्हा लोकांच्या 
(इहलौकिक) गणनेच्या (अनुरोधाने) हजार वर्षांच्या मुदतीचा एक दिवस होईल. हाच. (तर परमेश्वर अदृष्ट दुष्ट 
अशा सर्व) गोष्टींचा ज्ञाता, परम समर्थ (व) दवाळू (असा आहे) व मग त्याने त्या (च्या पुतळ्या) स! दुरुस्त 
बनविले व त्यात आपल्या आत्म्यास फुंकले. संग की, मृत्यूचा दूत ज्याला तुम्हावरंनेमलेले आहे तोच तुमचे 
प्राण हरण करतो आणि जर आम्ही इच्छिले तर प्रत्येक मनुष्याला संद्बुद्धी देतो; परंतु गोष्ट सिद्ध होऊनच 
राहिली की 'जिन्न', दैवत व मनुष्ये या सरवांनीही मी 'जहन्नम' (नरक) भरून टाकीन. - मं«, मि.२१, पू ३२, आ.५, 
६,९, १, (३. 

(समीक्षक) आता हे पूर्णपणे सिद्ध झाले की, मुसलमानांचा खुदा माणसासारखा एकदेशी आहे. कारण 
तो सर्वव्यापक असता तर तो एका ठिकाणाहून सर्व व्यवस्था पाहोणे आणि चढणे-उतरणे या गोष्टी का करीत 
राहिला अस्ता ? खुदा देवदूतांना पाठवीत असेल तरीही तो एकदेशीच ठरतो. तो स्वत: आकाशात लोंबकळत 
बसला आहे आणि देवदूतांना धावपळ करावला लावतो आहे. देवदूतांनी लाच घेऊन एखादा घोटांळा केला 
किंवा एखाद्या मृताला सोडून दिले तर खुदाला काय कळणार ? जो सर्वज्ञ व सर्वव्यापक असेल त्यालाच या गोष्टी 
कळणार. पण तो काही तसा नाही. तो तसा असता तर देवदूतांना पाठविण्यांची आणि अनेक लोकांची अनेक 


सत्यार्थप्रकाश ५१७ महर्षि दयानंद सरस्वती 





प्रकारे परीक्षा घेण्याची काव गरज होती ? त्याने पाठविलेल्या देवदूतांना परत आणण्याची व्यवस्था करण्यास 
त्याला एक हजार वर्षे लागतात. यावरून तो सर्वशक्तिमान नाही हे सिद्ध हेते. एखादा दुत मृत्यूदुत असेल तर त्या 
दूताला मारणारा कोणता मृत्यू आहे ? जरतो. 'अमर असेल तर अमस्त्वाच्या बाबतीत तो खुदाचा सहभागी किंवा 
इश्चखुल्य ठरतो. एक देवदूत एकाच वेळी रस्क भरण्यासाठी जीवांना उद्युक्त करू शकत नाही आणि त्या 
लोकांनी काही पाप केलेले नसताना आपल्या मर्जीनुसार त्यांना नरकात ढकलून जो त्यांना दु:ख देतो व गंमत 
पाहतो तो खुदा अन्यायी व निर्दय आहे. अशा गोष्टी ज्या पुस्तकात असतील ते एखाद्या विद्वानाने अथवा ईश्वराने 
लिहिलेले असणे शक्य नाही आणि जो दवाहीन व न्यायहीन आहे, तो कधीच ईश्वर असू शकत नाही. ॥१२७॥ 

(१२८) सांग की, जरतुम्ही मृत्यू किंवा मारले जाण्या (च्या भीती) ने पळून जाल तर ( हे पळून जाणे) 
तुम्हांस केव्हाच (काहीही ) फायदा देणार नाही. अहो. पैगंबराच्या पल्यांनो ! तुमच्यातून जी कोणी एखादी 
उघडडघड गैरशिस्त वर्तणूक करील तिला दुहेरी शिक्षा दिली जाईल आणि पर्ेश्वरासमीप ही (एक) सोपीशी 
(गोष्ट) होय. - मं.५, सि.११, सू.३३, आ. (६, ६० 

(समीक्षक) लढाईच्या वेळी कोणी पळून जाऊ नये, आपला विजव व्हावा, मरणाला कोणी भिळनये; 
आपले ऐश्वर्य वाढावे व आपल्या पंधाचा प्रसार व्हावा म्हणून हे मुह्मद साहेबांनी लिहिले-लिहविले असावे 
आणि पल्यांनी गोषा न कर्ता निलज्जपणे येऊ नये असे म्हणाबवाचे असेल तर पैगंबर साहेबांनी स्वतः तसे का 
कावे ? (म्हणजे गोपा न धेता बाहेर का यावे?) या गुर्ह्याबददल पल्यांना शिक्षा व्हावी आणि पैगंबरसाहेबांनी 
सहीसलामत सुद्न जावे हा कुठला न्याव ? ॥१२८॥ 

(१२९) आणि आपल्या घरात बसून राहा. (आपला शृंगार इतरांना दाखवीत फिरू नका.) अल्ला 
आणिग्पूल यांच्या आज्ञेचे पालन करा; त्यांच्याखेरीज इतरांची आज्ञा मानू नका. म जेव्हा 'जैदने तिजकडून 
(आपला) हितसंबंध सोडून दिला. (म्हणजे तिला काडी मोडून दिली) तेव्हा आम्ही तुझ्याशी तिचा विवाह 
लावून दिला; की जेणेकरून (र्व) मुसलमानांचे दत्तक जेव्हा आपल्या स्रियांकडून हितसंबंध ' सोडून देतील 
तेव्हा मुसलमानांस त्यांच्या (सोडलेल्या) क्रिया (शो लम करून घेण्या) त (. 'कोण्याही तहेची) अडचण राहू 
जये आणि परमेश्वराचा हुकूम तर पुरा होऊनच राहतो. परमेश्वराने पैगंबरासाठी जी गोष्ट ठरवून दिली असेल ती 
(करण्या) त पैगंबरास काही हरकत नाही. मुहम्मद तुमच्या पुरुपांतून कोणाचाही वाप नाही; आणि कोणतीही 
मुसलमान श्री जरती आपल्या जीवाला पैगंबरास अर्पण करून टाकील (म्हणजे श्लीधनाबाचून विवाहसंबंधात 
येऊ इच्छिल) तर (ही गोष्ट) खास तुझ्यासाठीच आहे. तू आपल्या श्रियांतून जिला इच्छिशील, (व तिला 
आपल्यापासून) अलग राखांवेस आणि जिला इच्छिशील (तिला) तूआपल्याजवळ राखावेस, तर (यातही) 
तुजवर काही पाप नाही. अहो मुसलमानांनो ! पैगंबराच्या घरात शिरत जाळनका. > पं'५, शि:२२.गु.३३, आ. ३३, 
३७:३८:४०,५०,५१, ५३. 

(समीक्षक) त्रीने घरात कैद्याप्रमाणे आणि पुरुषांनी मोकळेपणाने वावरावे ही अत्यंत अन्यायाची गोष्ट 
आहे. शुद्ध हवेत श्रास घ्यावा, देशामध्ये भ्रमण करावे, सृष्टीतील अनेक गोष्टी पाहाव्या अशी इच्छा स्त्रियांच्या 


अक्लमण्याकसमीला | ५४८ ५ ।  चौदावास्मुल्लात द्द समुल्लास 








मनात उत्पन्न होत नसेल काव ? या अपराधामुळेच मुसलमानांची मुले विशेषकरून उनाडटप्पू व विषयासक्त 
असतात. अल्ला आणि स्सूल यांच्या आज्ञा परस्परविरोधी व विसंगत आहेत की सुसंगत ? जर त्या एकच व 
सुसंगत असतील तर दोघांच्या आज्ञेचे पालन करा, असे सांगणे निर्थक आहे आणि जर त्या परस्परविरोधी व 
वेगवेगळ्या असतील तर त्यांतील एक खरी व दुसरी खोटी असणार. म्हणजे एकजण खुदा व दुसरा गेतान आहे 
असे गेल. तरीही तो ईश्वराचा भागीदार किंवा प्रतिईश्वर ठरल. कुराणातील खुदा, पैगंबर व कुराण यांची धन्य 
होय, ज्याला दुसन्याचे हित नष्ट करून आपला स्वार्थ साधणे इ वाटते तो.त्या दृष्टीने डावपेच करतो. या. 
आयतीवदून मुहम्मदसाहेब अत्यंत विषयासक्त होते असे सिद्ध होते. जर ते तसे नसते तर त्यांनी आपल्या दत्तक 
मुलाच्या बायकोला म्हणजे स्वत:च्या सुनेला आपली बावको कशी वनवली असती ? असल्या गोष्टी 
करणाऱ्याच्या बाबतीत खुदाही पक्षपाती बनला आणि त्याने अन्यावाला न्याव ठरविले. जंगली लोकही आपल्या 
मुनेशी ल॑न करीत नाहीत. खुदाने पैगंबराला विषयासक्त बनून कामुक चाळे करण्यास मुळीच प्रतिबंध केला. 
नाही, ही केवळ भयंकर अन्यावाची गोष्ट आहे ! जर नवी हा कोणाचा बाप नव्हता तर जैद हा कोणाचा दत्तक 
मुलगा होता ? आणि असे का लिहिले ? याचा अर्थ एवढाच की, जे पैगंबरसाहेब खुद्द आपल्या तुनेशी 
शरीरसंबंध ठेवण्यास कचरले नाहीत ते इतर बावकांच्या बाबतीत कसे काव दूर राहिले असतील ? एवढा 
धुर्तपणा वापरला असला तरी जी गोष्ट निद्र आहे तिची निंदा झाल्याखेरीज शहत नाही. एखादी परस्री 
पैगंबरावर फिदा होऊन त्यांच्याशी लन करू इच्छित असेल तर तेही शात्रसंमत। (हलाल) समजाववाचे काव ? 
पैगंबर वाटेल त्या बायकोला वार्‍यावर सोडून देऊ शकतो परंतु पैगंबर अपराधी असला तरी त्यांच्या वायका 
त्याला सोडू शकत नाहीत ही तर महाअर्थमाची गोष्ट आहे. ज्याप्रमाणे पैगंबरांच्या घरात इतर कोणा पुरुषाने 
व्यभिचाराच्या विचाराने प्रवेश करू नये, त्याप्रमाणे पैगंबर साहेबांनीही कोणाच्या घरात प्रवेश करता कामा 
नये, नबींनी वाटेल त्याच्या घरात बेधडक पुसावे आणि तरीही ते सन्माननीय समजले जावेत काय ? असरा कोण 
अंत:करणाचा आंधळा आहे की, जो या कुराणाला इं्वरकृत, मुहम्मद साहेबांना पैगंबर आणि कुराणोक्त 
ईश्वाला परमेश्वर मानू शकेल ? अशा तर्कशून्य, ्र्माविरोधी गोष्टींनी क्त असलेल्या वा पंथाला (इस्लामला) 
अखस्थानं वोरे देशातील लोकांनी कसे काव स्वीकारले ही मोठी आश्च्यांची गोष्ट आहे. ॥१२९॥ 

(१३०) आणि तुम्हांस हे शोभत नाही की तुम्ही परमेश्वराच्या पैगंबरास इजा द्यावी आणि हेही (शोभत) 
नाही की, त्यांच्या मागून कधीही तुम्ही त्याच्या स्रियांशी विवाह करावा. परमेश्वरासमीप ही मोठी (गैर) गोष्ट 
आहे. जेलोक परमेश्वर व त्यांचा ऐगंबर यास (कोणत्याही तऱ्हेची ) इजा देतात त्यांच्यांवरहलोक व परलोक 
या (दोहो) त परमेश्वराचा शाप होय आणि जे लोक मुसलमान पुरुष व मुसलमान स्रिया यांस त्यांनी काही कसूर 
केल्यावाचून (उगीच तोहमत लावून) इजा देतात, तर ते (खोटे) तुफान व धडधडीत पाप यांचे ओज्ञे (आपल्या 
मानेवर) लादून घेतात. (मग) त्यांची अशी दशा होईल की, (चोहोकडून) धुतकारलेले, जेथे मिळेल तेथे 
पकडले व मारून त्यांचे तुकडे तुकडे उडवून दिले तरेहे आमच्या पालनकत्यां ! त्यांना दुप्पट शिक्षा दे आणि 
त्याना (मोठ्यात) मोठा शाप दे. -मं.« नि.२२, मु.३३, आ.५३. ५७, ५८. ६१, ६८ 





सत्यार्थ प्रकाश ५१९ महार्षि दयानंद सरस्वती 





(समोक्षक) वाहवा ! खुदा आपले ईश्वरतव धर्माला अनुसरून, समतेच्या स्वरूपात व्यक्त करीत आहे 
काय? उदाहरणार्थ, पैगंबराला कोणी दु:ख देऊ नये, हे खुदाचे सांगणे योग्य आहे परंत पैगंबरानेही इतरांना 
दुःख देऊ नये म्हणून त्याच्यावर काही निर्बध लादणे हेही आवश्यक होते. तसे त्याने का केले नाही ? अल्लाला 
कोणी दु:ख दिल्यास तो (आल्ला) ही दुःखी होतो काव ? तसे असेल तर तो ईश्वर असू शकत नाही. अल्ला 
आणि स्पूल यांना दुःख देण्यास प्रतिबंध केल्याने अल्ला व स्सूल हे मात्र वाटेल त्याला दुःख देण्यास मोकळे 
आहेत असे सिद्ध होत नाही काव ? मुसलमानांना व त्यांच्या बायकांना दुःख देणे जितके वाईट आहे. तितकेच 
मुस्लिमेतरांना दु:ख देणेही नक्कीच वाईट आहे. ही गोष्ट जर ते मानीत नसतोल तर ते पक्षपाती आहेत. साऱ्या 
जगात हाहाकार माजविणारा खुदा आणि त्याचा नबी दोघेही धन्य होत ! यांच्यासारखे निर्दय प्राणी जगात फारच 
धोडे असतील. मुस्लिमेतर लोक जेथे सापडतील तेथे त्यांना पकडावे व मारून टाकावे असे कुराणात सांगितले 
आहे. अशीच आज्ञा इतर पंथातील लोकांनी मुसलमानांच्या बाबतीत दिली तर ती गोष्ट मुसलमानांना आवडेल 
काय ? जो पैगंबर परमेश्वराकडे अशी प्रार्थना करतो की, “तू मुसलमानांच्या दुप्पट दुःख मुस्लिमेतरांना दे.'' 
तो केवढा हिंसक असला पाहिजे, हीही पक्षपाताची, मतलब साधूपणाची (स्वार्धसाधूपणाची) व अत्यंत 
अर्धर्माची गोष्ट आहे. यामुळेच अजूनही मुसलमानांमधील पुष्कळसे लबाड व गुंड लोक असली कृत्ये काण्यास 
मुळीच मागे पुढे पाहत नाहीत. माणसाला चांगले शिक्षण मिळाले नाही तर तो पशु सारखाच जगतो, हे 
खरे आहे.॥१३०॥ 

(१३१) आणि पसमेश्वरच असा (परम समर्थ) आहे की, तो वारा चालवितो व वारा ढगांना उभारतो. माग 
ढृगांना आम्ही अशा शहराकडे हाकून लावतो की, जे (पाण्याच्या अभावामुळे) मृत (म्हणजे पडीत पडलेले) 
आहे. मग आम्ही पावसाच्या द्वारे जमिनीस तिच्या मृत अवस्थेतून सजीव (व टवटवीत) करून टाकतो. अशाच 
प्रकारे (लोकांचेही पुनरुत्थानाच्यावेळी जिवंत) उठणे होईल कौ, त्याने आम्हांस आपल्या कृपेने राहणाऱ्या 
(अशा) घरात आणून उतरविले की, तेथे आम्हाला (कोणत्याही तऱ्हेचे) श्रम पोहचत नाहीत व येथे आम्हांस 
(कोणत्याही प्रकारचा) थकवा लागत नाही. - मं.५, मि.१२, मू.१५, आ.९, ३५. 

(समीक्षक) वाहवा ! काव खुदाची फिलॉसाफी ! तो वाऱ्याला पाठवितो आणि ढगांना उठवून इकडे- 
तिकडे फिरवितो ! आणि खुदा त्याद्वारे प्रेतांना जिवंत करीत फिरतो. ही गोष्ट ईश्वराच्या बाबतीत कधीच घडू 
शकत माही. कारण इश्रराचे काम निरंतर एकसारखे होत असते. घरे बांधल्याशिवाय तयार होत नाही आणि जी 
गोष्ट बनविली जाते ती सदैव राहू शकत नाही. ज्याला शरीर असते तो परिश्रमाविना दुःखी होतो आणि 
शरीरथारी रोगी झाल्याशिवाय राहत नाही. जो एका श्रीशी समागम करतो त्याला आजार झाल्याशिवाय राहत 
जाही. तर मग जो अनेक स्त्रियांशी शरीरसंबंध करतो त्याची काव दुर्दशा होत असेल? म्हणून मुसलमानांचा 
स्वर्गातील मुक्कामही सदैव सुखदायक असू शकत नाही. ॥१३१॥ 

कुराण खुदाची रचना नव्हे 

(१३२) कुराण ज्यात (सर्वस्वी) शहाणपणाच्या गोष्टी आहेत त्याची शपथ की, (हे मुहम्मद) काहीच 
संशय नाही की (इतर) पैगंबरांपैकीच तूही (पैगंबर) आहेस. (आणि धर्माच्या) सरळ मार्गावर आहेस. (हे 
कुराण) सामर्थ्यवान (व) दयाळू (परमेश्वराने) प्रकटिले आहे, - म.५. मि. २३, मू.३६.आ.२-५. 


मुत्लिमक्याचीसमक्षा | ८२० । ॥ऑ  चौदावासमुल्लास 








र आता पाहा ! हे कुराण ईश्वरनिर्मित असते तर ईश्वराने कुराणाची शपथ का घेतली असती ? 

नबी हा ईश्चराने पाठविलेला असता तर तो आपल्या दत्तक मुलाच्या बायकोवर मोहित का झाला असता ? 
कुराणावर श्रद्धा असणारे लोक सन्मार्गावर आहेत असे म्हणणे हा नुसता शाब्दिक खेळ आहे. कारण संत्यावर 
श्रद्धा ठेवणे, सत्य बोलणे, सत्याचरण करणे, पक्षपातरहित न्याय-धर्माचे आचरण करणे आणि याविरुद्ध 
असणाऱ्या गोष्टींचा त्याग करणे वगैरे गोष्टी ज्यामध्ये आहेत तोच सन्मार्ग असतो. परंतु कुराणात आणि 
मुसलमानांच्या ब त्यांच्या खुदाच्या स्वभावातच या गोष्टी नाहीत. पैगंबर मुहम्मदसाहेब हे सर्वाहून श्रेष्ठ असते तर 
ते सर्वाहून अधिक ज्ञानवान आणि शुभगुणांनी युक्त नसते काय ? म्हणून एखादी माळीण जशी आपली बोरे 
आंबट आहेत असे सांगत नाही तशीच ही गोष्ट आहे. ॥१३२॥ 

(१३३) आणि (मग दुसऱ्यांदा) कर्णा फुंकला जाईल. तेव्हा एकदम (सारेच्या सारे) थडय्यांतून (बाहेर 
पडून) आपल्या पालन कर्त्याकडे धावू लागतील आणि त्यांचे पायही साक्ष देतील. त्याचे काम तर असे आहे 
की, जेव्हा तो कोणत्याही वस्तूचा संकल्प करतो तेव्हा तो तिला केवळ (एवढेच) सांगतो की 'हो' व ती होऊन 
जाते. - म.५, मि.२३, तू.३६,आ.५३, ६५, ८२. 

(समीक्षक) आता या असंबद्ध गोष्टी ऐका! पाव कधी साक्ष देऊ शकतात काव ? त्यावेळी खुदाशिवाय 
कोण होता की, ज्याला आज्ञा दिली ? ती कोणी ऐकली ? आणि कोण (काय) बनले ? जर घुदाशिवाव दुसरे 
कोणी नसेल तर हे वचन खोटे ठरते आणि जर कोणी असेल तर 'खुदाशिवाय दुसरी कोणतीच वस्तू नव्हती व 
खुदाने सर्वकाही निर्माण केले,' हे वचन खोटे ठरते. ॥१३३॥ 

(१३४) त्यांच्यांत स्वच्छ मद्याचा प्याला (चौफेर) फिरवला जात असेल. (ते मद्य) पाढे शुभ्र (असून) 
पिणारास (फार) स्वाद देईल आणि त्यांच्यापाशी खाली नजर राखणाऱ्या मोठमोठ्या डोळ्यांच्या (अप्सरा) 
असतील की, जणू त्या (शहामुगाची) अंडी होत की ती (सांभाळून) पडद्यात ठेवलेली आहेत. आता पुढे 
आम्हाला मरावयाचे नाही आणि काही संशय नाही. 'लूत' या अर्थात पैगंबरांपैकीच आहे. आम्ही लूतला व 
त्याच्या कुटूंबाला (शिक्षेतून) वाचवून घेतले. पण (त्याची) म्हातारी (बायको) मागे राहणाऱयांत (राहून गेली) 
होती. मग आम्ही इतरांचा विध्वंस करून टाकला. - १.६, मि.२३, मृ.१७, आ.४५, ४६, ४८, ४९, ५८, (३३-(३६ 

(समीक्षक) काय हो महाराज ? येथील मुसलमान दारू वाईट (त्याज्य) आहे. पातु त्यांच्या स्वर्गात तर 
दारूच्या नद्या वाहतात. इहलोकी कसेबसे मद्यपान निषिद्ध ठरविले, ही गोष्ट चांगली आहे. परंतु इहलोकाऐवजी 
त्यांच्या स्वर्गात फारच वाईट गोष्ट आहे. बहुधा स्रियांच्या वास्तव्यामुळे तेथे कोणाचे चित्त ठिकाणावर राहत 
नसावे. शिवाय महाभयंकर रोगही होत असतील. तेथे राहणारे शीरधारी असतील तर ते अवश्य मरतीलं आणि 
जरते शरीरथारी नसतील तर ते भोग-विलासच करू शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या स्वर्गात जाणे व्यर्थ आहे. 
जर तुम्ही लूतला पैगंबर मानीत असाल तर बायबलात असे लिहिले आहे की, लूतच्या मुलींनी त्याच्याशी 
समागम करून दोन मुलांना जन्म दिला ही गोष्ट खरी मानता की नाही ? जर खरी मानत असाल तर अशाला. 
पैगंबर मानणे निरर्थक आहे ! आणि अशा माणसाला व त्याच्या साथीदारांना खुदा मुक्ती देत असेल तर तो 
खुदाही तसलाच आहे. कारण म्हातारीची गोष्ट सांगणारा आणि पक्षपाताने इतरांना ठार मारणारा खुदा कधीही 
ईश्वर असू शकत नाही. असला खुदा मुसलमानांच्या घरातच राहू शकतो. अन्यत्र राहू शकत नाही. 


सत्यार्थप्रकाश ५२१ महर्षि दयानंद सरस्वती 











(१३५) सर्वकाल राहणाच्या (स्वर्गाच्या) बागा की ज्यांची दारे त्यांच्यासाठी (पहिल्यानेच) उघडलेली 
असतील. (आणि ते) त्यात तकये लावून बसतील. तेथे पुष्कळ फळे व पेये मागवितील आणि त्यांच्यापाशी 
खाली नजर राखणाऱ्या (पल्या) असतील. (व त्यात मौज ही की त्या त्यांच्या) समववस्कही (असतील. ) 
तातर्य एकूण एक सर्वच देवदूतांनी सांग नमस्कार घातला. पण (एक) इब्लिस (सैतान) (मात्र नमला नाही) 
की तो अभिमानात येऊन गेला व नास्तिकांपैकी होऊन बसला. परमेश्वराने (इ्र्लिसला) विचारले की, 'हे 
इब्लिसा, ज्या वस्तूला मी आपल्या हातांनी बनविले त्या (वस्तू) स साष्टांग नमस्कार घालण्यापासून तुला 
कोणत्या वस्तूने प्रतिबंध केला ? काव तृ शेखीत येऊन गेलास की तू (खरोखरीच) बड्या लोकांपैकी आहेस?' 
तो म्हणाला, 'मी त्याच्यापेक्षा फारच श्रेष्ठ आहे. मला तू अमीतून वनविलेस व त्याला मातीतून बनविलेस.' 
(फमेश्रराने) सांगितले, 'तू येथून नीध (चालता हो !); की तू धोंडमार करून पिटाळला जाशील आणि 
(शेवटच्या) निवाड्याच्या दिवसापर्यंत तुझ्यावरंमाझा शाप (पडत राहील). (तो) बोलला, 'माझ्या पालनकर्त्या! 
(सर्व लोक पुन;) उठवून उभे केले जातील. त्यादिवसापर्यंत मला तु अवसर दे.' (परंमेश्रराने) म्हटले, (होय), 
तुला त्या दिवसा पावतो अवसर आहे. की ज्याचा वेळ (मलाच) माहीत आहे.' (तो) म्हणाला, '(तर मलाही) 
तुझ्याच प्रतापाची शपथ आहे की या (मानवा) तजे तुझे निःसीम भक्त आहेत त्यांना सोडून या समस्त लोकांस 
मी बहकवून सोडीन तरच खरा!' -मं.६, मि.२३, मू ३८, आ.५०-५२, ७३-८२ 

(समीक्षक) कुराणात वर्णन केल्याप्रमाणे स्वर्गामध्ये बागबगीचे, कालवे, इमारती वगैरे खरोखरीच 
असतील तर त्या गोष्टी सदैव तेथे नव्हत्या व सदैव तशाच राहू शकणार नाहीत, कारण जो पदार्थ संयोगाने बनतो 
तो संयोगपूर्वी तेथे नसतो व वियोगानंतरही अस्तित्वात असत नाही. जर तो स्वर्गच कायम राहणार नाही तर त्यात 
राहणारे सदैव कसे गहू शकतील ? कुराणात असे लिहिले आहे की, स्वर्गात गाद्या-गिरद्या, तकक्ये, फळे, पेये 
वगैरे मिळतील. यावरून हे सिद्ध होते की, जेव्हा मुसलमानांचा पंथ मुरू झाला त्यावेळेस अरबस्थान हा देश 
फारसा श्रीमंत नव्हता. म्हणून मुहम्मद साहेबांना. गाद्यागिरद्या वौरे गोष्टींचे आहमिष दाखवून गरीब लोकांना 
आपल्या पंथात ओढले. जेथे स्रिया आहेत तेथे निरंतर सुख कसे असेल ? त्या स्रिया तेथे कोठून आल्या? त्या 
कायम स्वर्गात राहणाऱ्या आहेत काव ? जर त्या बाहेरून आल्या असतील तर परत आपल्या गात्री जातील 
आणि जरत्या तिथल्याच रहिवासी असतील तर निवाड्याच्या दिवसापूर्वी त्या काय करीत होत्या ? रिकामटेकड्या 
बसून त्या आपले आयुष्य वावा घालबीत होत्या काव ? 

आता खुदाचे तेज पाहा ! त्याचा हुकूम मान्य करून इतर देवदूतांनी आदम साहेबांना नमस्कारकेला. पण 
सैतानाने तो हुकूम मानला माही. तेव्हा खुदा सैतानाला म्हणाला की, “मी आदमला माझ्या दोन्ही हाताने 
बनविले आहे. तू गर्व करू नकोस." यावरून असे सिद्ध होते की, कुराणातला खुदा दोन हात असणारा माणूस 
होता. म्हणून तो सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान मुळीच असू शकत नाहीं आणि सैतानाने सत्यच सांगितले की, 
“मी आदमलनश्रेष्ठ आहे.'" यावर खुदा का रागावला ? खुदाचे घर आकाशातंच आहे काव? पृथ्वीवर नाही? 
तरमग काबा हे खुदाचे धर आहे, असे प्रथम का लिहिले ? 


फत्लमम्याचीसमक्षा | ५८२२ _  चौदावासमुल्लास 








समुल्लास 








व्य ! परमेश्वर आपणच निर्माण केलेल्या सृष्टीपासून स्वतःला वेगळे कसे काटू शकतो? आणि सारी 
सृष्टी परमेश्वराची आहे. यावरून हे स्पष्ट दिसून येते की, कुराणाचा खुदा हा स्वर्गाचा मक्तेदार (मालक) होतां. 
खुदाने सैतानाचा धि:कार करून त्याला कैद केले. यावर सैतानाने त्याला सांगितले की, “मालक ! मला 
न्यायनिवाड्याच्या दिवसांपर्यंत मोकळे मोडा.” त्याने केलेल्या खुशामतीमुळे खुदाने त्याला कवामतीच्या 
दिवसापर्यंत सोडून दिले. मुक्त होताच सैतानाने खुदाला सांगितले की, आता मी खूप लोकांना बहकावीन 
आणिबंडाळी करीन.'' तेव्हा खुदा म्हणाला, "तू जितक्या लोकांना वाममार्गाला लावशील त्या सर्वांना आणि 
तुलाही मी नरकात टाकीन." 

सजन मंडळीनो, आता तुम्हीच विचार करा. सैतानाला बहकाविणारा खुदा आहे की सैतान आपणहून 
बहकला ? जर खुदाने त्याला बहकाविले असेल तर तो सैतानाचा सैतान ठरतो, जर सैतान स्वत: होऊन 
बहकला असेल तर इतरही जीव स्वत:च बहकतील. त्यासाठी गैतानाची जरूर नाही आणि या बंडखोर 
मैतानाला खुदाने मोकळे सोडले, यावरून हे सिद्ध होते की, अधर्माचरण करविण्याच्या कामी खुदाही गैतानाचा 
सहभागी होता. एखाद्याला चोरी करावला लावून स्वत:च त्याला शिक्षा द्यावयाची, या अन्यायाला तोड 
नाही. ॥१३५॥ 

(१३६) परमेश्वर सर्व पापांची क्षमा करतो. तो नि:संशय (फारच) क्षमाशील ब दवाळू आहे. (ही) सारी 
पृथ्वी त्याच्या एका मुठीत असेल आणि आकाश (हे पत्रांप्रमाणे) गुंडाळलेले त्याच्या उजव्या हातात आणि 
पृथ्वी आपल्या पालन कर्त्याच्या प्रकाशाने चकाकू लागेल व (लोकांचे कर्मांचे) पुस्तक (आणून समोर) ठेवले 
जाईल आणिपैगंबर आणि साक्षीदार हे हजर केले जातील व लोकांचे दुम्यान (त्यांच्या मतभेदांचा) न्यायपुरस्पर 
निवाहाकेला जाईल, - मं.६, मि-२४, सू. ३१. आ.५३, ६७, ६९. 

(समीक्षक) जर खुदा सगळ्या पापांची क्षमा करीत असेल तर तो जणू सगळ्या जगाला पापी बनवीत आहे 
वतो निर्दयी आहे. कारण एका दुष्टावर दया व क्षमा केल्याने तो जास्तच दुष्टपणा करील आणि इतर अनेक 
धर्मात्म्यांना दुःख देईल. अगदी लहानशा अपराधाबद्दलही क्षमा केल्यास जगात सर्वत्र अपराधच अपराध 
पसरतील. परमेश्वर अमीसारखा प्रकाशमान आहे काय ? आणि कर्मपत्रे कोठे जमा होतात ? ती कोण लिहितो? 
खुदा जर पैगंबरव साक्षीदार यांच्या भरवशावर न्यायनिवाडा करीत असेल तर तो सर्वजञही नांही व सामर्थ्यसंपन्नही 
जाही. जरे तो अन्याय करीत नसेल व न्यायच करीत असेल तर तो कर्मानुसार तसे करीत असणार. ती कर्मे 
पूर्वजन्मातील असतील अथवा या जन्मातील असतील. अशा स्थितीत क्षमा करणे, अंतःकरणांना कुलुपे 
घालणे, शिक्षा न देणे, सैतानाला बहकाविणे आणि त्यांना कच्च्या कैदेत ठेवून त्यांचा छळ करणे हा निव्वळ 
अन्याय आहे. ॥१३६॥ 

(१३७) (हे) लेखी फर्मान (अशा) परमेश्वरांच्या हुजुरातून सादर होत आहे. (की जो) परम समर्थ (व 
सर्व) ज्ञानी (आहे). (तो) पापाबद्दल क्षमा करणारा व पश्चा्तापाचा स्वीकार करणारा आहे. -मं.६, सि. २४, 
मु४०,आ.२, ३. 





सत्यार्थप्रकाश ष्र्ड महर्षि दयानंद सरस्वती 





(समीक्षक) भोळ्याभाबड्या लोकांनी अल्लाच्या नावाने कुरणावर श्रद्धा ठेवावी म्हणून हे लिहिलेले 
आहे. यामध्ये थोडेसे सत्य असून बाकी सारे असत्यच भरलेले आहे आणि ते सत्यही असत्यासोबत जणू 
असत्यासारखेच वाटते. म्हणून कुराण, कुराणातील खुदा आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारे हे सारे पाप 
करणारे, करविणारे व पाप वाढविणारे आहेत. कारण पापाला क्षमा करणे हा फार मोठा अधर्म आहे. परंतु 
त्यामुळेच मुसलमान लोक पापे आणि दंगेथोषे करण्यास फारसे कचरत नाहीत. १३७॥ 

(१३८) त्यानंतर दोन्‌ दिवसात त्याने त्या (धुक्याचा धरा) ची सात आकाशे बनविली आणि प्रत्येक 
आकाशात व्यवस्था त्याने (दूतांस) सांगून दिली. येथपर्यंत की जेव्हा (सर्व) नरकात येऊन गोळा होतील तेव्हा 
त्यांचे कान व त्यांचे डोळे व त्यांच्या त्वचा यांच्याविरुद्ध ते जसजशी कर्मे करत राहिले आहेत त्या (कर्मा) ची 
साक्ष देतील आणि हे लोक आपल्या त्वचांशी पुसतील की (बरे,) तुम्ही आमच्याविरुद्ध का म्हणून साक्ष दिली 
असेल ? ते उत्तर देतील की ज्या परमेश्वराने प्रत्येक वस्तूस वाचा दिली त्यानेच आम्हालाही वाचा दिली. तोच 
(पम्ेश्वर पुनरुत्यानाच्या वेळी) मेलेल्यांनाही जिवंत करणारा आहे. - मं.६, सि. १४, मू.४१, आ. १२, २०, २!, ३९. 

(समीक्षक) शाबास मुसलमानांनो ! वाहवा ! तुम्ही आपल्या खुदाला सर्वशक्तिमान समजता. पण तो सात 
आकाश दोन दिवसांत बनवू शकला, ज्याप्रकारचा त्याप्रकारे पाहता त्याने क्षणात सर्वकाही बनवावयास 
पाहिजे. कान, डोळे व कातडी यांना ईश्वराने जड बनविले आहे. ते कसे साक्ष देऊ शकतील ? त्यांना साक्ष 
द्यावयास लावावयाचे होते तर त्याने प्रथम त्यांना जड (अचेतन) का बनविले ? आणि आपल्या आधीचे व 
नंतरचे काम नियमाविरुद्ध का केले ? याहूनही अधिक खोटी गोष्ट ही आहे की, जेव्हा अवयवांनी जीवांविरुद्ध 
साक्ष दिली तेव्हा ते जीव आपल्या कातडीला विचारू लागले कीं, 'तू आमच्याविरद्ध साक्ष का दिलीस ?' 
कातडी म्हणाली, 'खुदाने द्यायला लावली. मी काव करणार ?' असे कधी घडू शकते काय ? एखाद्याने असे 
म्हणावे की, 'मी वंध्येच्या पुत्राचे तोंड पाहिले' तसे हे आहे. पुत्र असेल तर ती वंध्या कशी असेल ? जी वंध्या 
असेल तिला मूल होणे हीच अशक्य गोष्ट आहे. तशीच ही खोटी गोष्ट आहे. तो मृतांना जिवंत करीत असेल तर 
आधी त्यांना मारलेच का ? स्वत: खुदाही मरू शकतो की नाही ? जर तो मरू शकतंनसेल तरमृत्यूला तो बाईट 
का समजतो ? आणि न्यायनिवाड्याच्या दिवसापर्यंत मृत जीव कोणत्या मुसलमानाच्या घरात राहणार? आणि 
खुदाने जीवांचा काही अपराध नसताना त्यांचा निवाडा स्थगित का ठेवला ? ताबडतोब न्याय का केला नाही ? 
असल्या गोष्टींमुळे ईश्चरत्वाला बट्टा लागतो. ॥१३८॥ 

(१३९) आकाश वपृथ्वीच्या (खजिन्यांच्या) किल्ल्या त्याच्याचपाशी आहेत. तो ज्याची इच्छितो 
त्याची अन्नसंपत्ती वाढवितो आणि (ज्याला इच्छितो त्याला) काटकसरीने देतो. तो जे इच्छितो ते निर्माण 
करतो. ज्याला तो इच्छितो त्याला (निव्वळ) मुलीच देतो; आणि ज्याला इच्छितो त्याला (केवळ) मुलेच देतो. 
अथवामुले व मुली (मिळून) दोन्ही प्रकारची संतती त्यास देतो आणि ज्याला इच्छितो त्याला असा (नामशेष) 
करून टाकतो की त्याला संततीच होत नाही आणि कोणाही मनुष्याची ताकद नाही की परमेश्वर त्याच्याशी 
(त्यक्ष) संभाषण करील. पण प्रकटीकरणाद्वारे अगर पडद्याच्या मागून अथवा तो कोणा दूतास (त्याच्याकडे) 
पाठवतो. - मं.६, मि.२५, सू. ४२. आ. १२, ४९-५१. 


मुह्लमम्याचीसमीक्षा | ८२४ ५ । चौदावासमुल्लास 














च 'खुदाजवळ किल्ल्यांचे एक भांडारच भरलेले असणार. कारण त्याला सर्व ठिकाणची कुलुपे 
उघडावी लागत असणार. ही पोरकटपणाची गोष्ट आहे. त्याच्या मनास येईल त्याला त्याने पुण्यकर्म केले नसेल 
तरी तो ऐश्वर्य देतो काव ? अथवा त्रास देतो काय ? असे असेल तर तो फार मोठा अन्याय करणारा आहे. आता. 
कुराणकर्त्यांचे चातुर्य पाहा. त्यामुळे स््रिवासुद्धा मोहित होऊन त्याच्या जाळ्यात अडकतील. त्याला वाटेल ते 
तो उत्पन्न करू शकत असेल तर तो दुसरा खुदाही निर्माण करु शकतो काय ? जर करू शकत नसेल तर त्याचे 
सर्वशक्तिमत्तव येथे अडले. माणसांपैकी ज्यांना मुले हवे असतील त्यांना मुले व ज्यांना मुली हव्या असतील 
त्यांना मुली तो देतो. परंतु कोंबड्या, मासे, डुकरे इत्यादी ज्या पशुपक्ष्यांना पुष्कळ मुले होतात त्यांना ती कोण 
देतो 2 आणि श्ीपुरुषांचा समागम झाल्याशिवाय तो मुले का देत नाही 2 एखादीला आपल्या इच्छेने वांझ ठेवून 
दु:ख का देतो ? वाहवा ! खुदा इतका तेजस्वी आहे की, त्याच्या समोर कोणी बोलूही शकत नाही. परंतु यापूर्वी 
कुराणात असे सांगितले आहे की, पडद्याआडून त्याच्याशी बोलता येते; अथवा देवदूत किंवा पैगंबर खुदाशी 
संभाषणे करतात. असे असेल तर देवदूत आणि पैगंबर त्याच्याशी बोलून आपला स्वार्थ साधत असणार. खुदा 
सर्वज्ञ व सर्वव्यापक आहे असे कोणी म्हणत असेल तर पडद्याआडून बोलणे आणि टपालाप्रमाणे बातम्या 
मागवून त्या जाणून घेणे व लिहिणे व्यर्ध आहे आणि असेच असेल तर तो खुदाच नसून कोणीतरी चलाखी 
करणारा माणूस असावा. म्हणून हे कुराण कधीच ईश्वरकृत असू शकत नाही, ॥१३९॥ 

(१४०) आणि जेव्हा येशू चमत्कार घेऊन आला. - मं. ६, म्ि.२५, सू.४३, आ.६३. 

(स्रमीक्षक) जर येशूलाही खुदानेच पाठविले होते तर त्याच्या उपदेशाविरुद्ध उपदेश करणारे कुरण 
खुदाने का बनविले ? आणि कुराणाविरुद्ध बावबल का निर्माण केले ? म्हणूनच हे दोन्ही ग्रंथ 
ईश्षरकृत नाहीत. ॥|१४०॥ 

(१४१) वाला धर आणि ओढीत ओढीत याला नरकाच्या मधोमध घेऊन जा आणि मोठमोठ्या व 
काळ्या डोळ्यांच्या अप्सरांशी आम्ही त्यांच्या जोड्या लावून दिलेल्या असतील. - म.६, मि.२५, मू. ४४, आ.४७, ५४. 

(समीक्षक) छान ! खुदा न्याय करणारा असूनही प्राण्यांना कडवितो आणि ओढत न्यायला लावतो 
काय ? मुसलमानांचा खुदाच असे करतो तर त्याचे उपासक मुसलमान अनाथांना व दुबळ्यांना पकडून फरपटत 
जेत असतील यात काय आश्चर्य ? तो संसारी माणसांप्रमाणे लमेही लावून देतो. जणू काही तो मुसलमानांचा 
भटजीच आहे. ॥१४१॥ 

(१४२) (मुसलमानांनो !) (लढाईत) जेव्हा नास्तिकांशी तुमची गाठ पडेल तेव्हा (बेलाशक त्यांच्या) 
माना उडवून टाका. येथपर्यंत की जेव्हा तुम्ही खूप त्यांचा जोर मोडून टाकाल तेव्हा तुम्ही त्यांच्या मुस्क्या बांधून 
टाका (म्हणजे कैद कग) आणि (हे पैगंबरा!) तुझी (ही) वस्ती (मक्का) जेथील लोकांनी तुला (घरातून) 
काढून लावले त्याहूनही कित्येक वस्त्या फारच बलवत्तर होत्या, की आम्ही त्यांचा नाश करून टाकला व 
कोणीही त्याच्या मदतीस उभा राहिला नाही. ज्या स्वर्गाचे अभिवचन (परमेश्वराला) भिऊन वागणाऱ्यांस दिले 
जाते त्याची तऱ्हा अशी आहे की, त्यात (अशा) पाण्याच्या नद्या आहेत की ज्यांत (नाबासही) वास नाही व 


सत्यार्थप्रकाश ५२५ महर्षि दयानंद सरस्वती 








डौ 'अशा) दुधाच्या आहेत की ज्याची रुची (मुळीच) बदलली नाही आणि (अशा) मद्याच्या न्या आहेत की जे 
सेवन करणाऱ्यास फारच रुचकर लागेल व (तशाच) स्वच्छ (व निर्मळ) मधाच्याही मद्या आहेत; आणि त्यांना 
तेथे हरतऱहेची फळफळावळ (प्राप्त) होईल व त्यांच्या पालनकर्त्यांकडून क्षमा (ती वेगळेच), - म॑. ६, मि. २६, 
मु.४७, आ.४, (३, (५. 

(समीक्षक) म्हणूनच हे कुराण, खुदा व मुसलमान दंगेधोपे करणारे, सर्वाना दु:ख देणारे आणि स्वार्थी व 
निर्दयी आहेत. येथे जसे लिहिले आहे तसेच वर्तन इतर पंथाचे लोक मुसलमानांशी करतील तर मुसलमान लोक 
इतरांना जसे दुःख देतात तसेच दुःख मुसलमानांना होईल की नाही ? हा खुदा मोठा पक्षपाती आहे कारण ज्यांनी 
मुहम्मद साहेबांना हाकलून दिले त्यांना खुदाने मारून टाकले, जेथे शुद्ध पाणी, दूध, मद्य आणि मध यांच्या 
नद्या आहेत तो स्वर्ग या जगाहून कोणत्या बाबतीत श्रेष्ठ आहे ? दुधाच्या नद्या कधीतरी असू शकतील काय? 
कारण दूध फार थोडया वेळात नासते. म्हणूनच शहाणे लोक कुशणात सांगितलेल्या गोष्टींचा स्वीकार 
करीत नाहीत. ॥ १ ४२॥ 

(१४३) जेव्हा जमीन मोठ्या जोराने हालू लागेल; आणि पर्वताचे तुकडे तुकडे होऊन जातील की 
(जशी) धूळच उधळून पडली आहे. (एक) तर उजवाहातवाले, तर उजव्याहाताकडल्यांचे काय, (सांगणे) ! 
आणि (एक) डावाहातवाले, तरडाव्या हाताकडल्यांचे काय (तरी दुर्गती) ! सुवर्णाच्या रलजडित तक्‍तांवर, ते 
एकमेकांच्या समोर टेकून (बसलेले) असतील. त्यांच्यापाशी (स्वर्गीय) तरुण मुले जी नित्य (मुलेच बनून) 
राहतील. ती (सरबत पाजण्यासाठी) पेले व सुर्या (तोटीदार तांब्ये) घेऊन येत जात असतील आणि (अशा) 
स्वच्छमद्याचे पेलेही, की ज्या (च्या पिण्या) ने त्यांचे डोके दुखणार नाही व ते बरळणारही नाहीत आणि तसेच 
ज्या तऱ्हेची फळे ते पसंत करतील (ती फळे); व ज्या प्रकारच्या पक्ष्यांच्या मांसाची त्यांना इच्छा होईल (तेच 
मांस) आणि (या देणग्यांखेरीज) काळ्याभोर मोठ्या डोळ्यांच्या अप्सग (असतील); की ज्या जणू घड्यात 
ठेवलेल्या मोत्यासारख्या (सुंदर असतील) आणि उंच उंच बिछायती (च्या सुखा) ने (मजा मारीत) असतील. 
या (अप्सरा) आम्ही (त्यांच्यासाठी एकदम) बनवून उभ्या केल्या आणि त्यांना (अशा) बनविल्या (की त्या 
कुमारिका आहेत); आपल्या पतीस प्रिय व समववस्क (अशा आहेत) आणि त्यानेच पोटे भरावी लागतील. 
तथापिमी (उल्का) नक्षत्रांच्या तुटण्याची शपथ वाहतो. - म.»,मि.२७. १५५६, आ.४-६८-९, (५-२३, १४-३७,५३, ७५. 

(समीक्षक) आता पाहा ! कुराण रचणाऱ्यांची विचित्र लीला ! पृथ्वी ही नेहमीच हलत असते; आणि 
खुदांने उल्लेख केलेल्या वेळीही ती हलत असेल. यावरून असे सिद्ध होते की कुराण रचणारा पृथ्वी स्थिर आहे 
असे संमजत होता. बे, पर्वतांना तो काव पक्ष्याप्रमाणे उडावला लावील ? ते भुंगे बनले तरीही ते सूक्ष्म 
शरौरधारी होतील. मग त्यांचा पुनर्जन्मही का होणार नाही ? छान ! खुदा शरीरधारी नसता तर त्याच्या उजव्या 
वडाव्या बाजूला कोणी कसे उभे राहू शकले असते ? तेथील पलंग सोन्याच्या तारांचे बनलेले आहेत. म्हणजे 
तेथे सुतार व सोनारही राहत असणार. शिवाय ढेकूण चावत असतील व रात्री झोपूही देत नसतील. ते स्वर्गामध्ये 
लोडाला टेकून रिकामटेकडे बयूनच राहतात की काही कामधाम करतात ? जर ते नुसतेच बसून राहत असतील 


पुक्लमन्याकसमक्षा ८२६  ।  चौदावासमुल्लास 











| 
| 
| 








र 
। 
| 
तर त्यांना अन्न न पचल्याने ते आजारी पडत असतील व लवकरच मरूनही जात असतील, नाही काय ? आणि 
जरते काम करीत असतील तर इहलोकी जसे मेहनत मजुरी करतात तसेच तेथे काबाडकष्ट करून पोट भरत 
असतील. मग इथल्यापेक्षा स्वर्गात विशेष असे काय आहे ? काहीही नांही. तेथे सदैव मुले राहत असतील तर 
त्यांचे आईबापही राहत असतील आणि सासू-सासरेही असतील. म्हणजे भले मोठे शहरच तयार झालेले 
असणार. मग मलमूत्रादी खूप वाढल्याने रोगांचाही खूप प्रसार होत असणार, कारण जर ते फळे खात असतील, 
फुलपात्रांतून पाणी आणि मद्यचषकांतून मदिग पीत असतील तर मग त्यांची डोकी का दुखणार नाहीत ? आणि 
ते एकमेकांविरुद्ध वाईट साईट का बोलणार नाहीत ? यथेष्ट मेवामिठाई खाल्यानंतर ते पशुपक्ष्यांचे मांसही खात 
असतील. त्यामुळे त्यांना नाना प्रकारचे रोग होऊन दुःख भोगावे लागत असणार, तेथे पशुपक्षी असणार, 
त्यांची हत्या केली जात असणार, कसायांची दुकानेही असणार आणि मृत पशुपक्ष्यांची हाडे जिकडे-तिकडे 
पडलेली असणार. वाहवा ! त्यांच्या त्या दिव्य स्वर्गाचे काय वर्णन करावे ? अखस्तानापेक्षाही तो वरचढ नक्कीच 
असणार ! मद्यपान करुन व मांस खाळन झिंगल्यावर त्यांना उत्तमोत्तम स्रिया व लौंडे (तरुण मुलगे) लागणारच, 
त्याची सोय तेथे अवश्य असली पाहिजे. नाहीतर अशा नशाबाजांच्या डोक्यात गरमी चढून ते पिसाळतील. 
इतक्या सगळ्या खरी पुरुषांना बसण्यासाठी मोठेमोठे कोच-सोफे आणि झोपण्यासाठी मोठमोठे पलंग हवेतच. 
जेव्हा खुदा स्वर्गामध्ये कुमारिकांना उत्पन्न करतो तेव्हाच तो कुमारांनाही उत्पन्न करतो. आता येथून उमेदवार 
स्वर्गात गेले आहेत त्यांच्याशी खुदाने तेथील कुमारिकांचे विवाह लावून टाकले. परंतु सदैव तरुण राहणाऱ्या 
तेथील मुलांचे काय ? त्यांच्याशी तेथील कुमासिकांचे लमे झाली नाहीत तर त्यांनी काव करायचे ? त्यांनीही 
त्या उमेदवारांजवळ कुमारींसारखे राहायचे काव ? या बाबतीत काही तरतूद कुराणात केलेली दिसत नाही. 
खुदाकडून एवढी मोठी चूक कशी काय झाली ? समवयस्क सौभाग्यवती स्रिया आपल्या पतीसह स्वर्गात राहत 
असतील तरते योग्य नाही, कारण स्रीच्या वयाच्या दीडपट किंवा दुप्पट वय पुरुषाचे असले पाहिजे. असो, हौ. 
झाली मुसलमानांच्या स्वर्गाची कधा ! आता नरकाची कथा ऐका. तेथे गेलेल्या लोकांना धूहड नावाच्या 
झाडाच्या (शेरासारख्या) काटेरी फांद्रा खाऊन पोट भरावे लागते. यांचा अर्थ असा की, नरकामध्ये काटेरी 
झाडे आहेत. त्या लोकांना उकळते पाणी प्यावे लागते. अशा प्रकारच्या वातना मरकात पडंणाऱ्यांना भोगाव्या 
लागतात. शपथ घेण्याचा उल्लेख कुराणात येतो. वस्तुत: जे खोटारडे असतात ते शपथा घेतात. सत्यवादी 
लोक शपथधेत नाहीत. म्हणून जर खुदाच शपथ घेत असेल तर तोही खोटारडाच ठरतो. ॥१४३॥ 
(१४४) जे लोक परमेश्वराच्या मार्गात फळी बांधून लढतात त्या लोकांस तर परमेश्वर नि:संशय चाहतो. 
-मं.७, सि,२८, सू.६!, आ.४, 
(समीक्षक) वाहवा! छान ! असला उपदेश करून खुदाने बिचाऱ्या अरबांना सर्वांशी लढायला लावून 
जगाचे शत्रू वनंविले आणि सर्वांनाच दु:खाच्या खाईत लोटले. धर्माचा ज्ञेंडा फडकावून जो कोणी लढाया 
घडवून आणतो त्याला कोणताही शहाणा माणूस ईश्वर मानणार नाही. जो मानव - जातीमध्ये विद्वेष निर्माण 
करतो तोच सर्वांना दु:ख देणारा असतो. ॥१४४॥ 


सत्यार्थप्रकाश ष्र्छ महर्षि दयानंद सरस्वती 








भांडणांनी खुदा चिंतीत 

(१४५) हे पैगंबरा! ज्या (वस्तू) परमेश्वराने तुझ्यासाठी मुभा (विहित) केल्या आहेत त्या तू आपल्या 
पल्यांची मर्जी संपादण्यासाठी (आपल्याला) का म्हणून निषिद्ध करतोस ? आणि पस्ेश्वर क्षमाकर्ता व दयाळू 
आहे. जरपैगंबर तुम्हा (स्रिया) स काडी मोडून देईल तर नव्हे की, त्याचा पालनकर्ता त्याला तुमच्यापेक्षा उत्तम 
पल्ला तुमच्या बदली देईल. (म्हणजे) ईश्वरज्ञाधीन, विश्वासू, भक्तिपरायण, (परमेश्वराच्या सेवेत) पश्चात्ताप 
करणाऱ्या उपासिका, उपोषण (रोजा) करणार्‍या, विधवा व कुमारिका (अशा). -मं.७, तरि.२८, तू.६६, आ. !, ५. 

(समौक्षक) नीट लक्ष देऊन पाहिल्यास असे दिसून येईल की, हा खुदा म्हणजे जणू मुहम्मद साहेबांच्या 
घराची आतील व बाहेरील व्यवस्था पाहणारा नोकरच आहे. वातील पहिल्या आयतीच्या संदर्भात दोन कधा 
सांगितल्या जातात. पहिली कथा अशी की, मुहम्मद साहेबांना मधाचे सरबत आवडत असे. त्यांना अनेक 
बायका होत्या. त्यांच्यापैकी एकीच्या घरी मधाचे सरबत पिण्यास थोडा उशौर झाला. पण तो इतर बायकांना 
असह्य झाला. त्यांनी मुहम्मद साहेबांना त्याबद्दल फैलावर घेतले. तेव्हा मुहम्मद साहेबांनी शपथ घेतली की, 
“मी यापुढे कधीही मधाचे सरबत पिणार नाही.'” दुसरी कथा अशी की, मुहम्मद साहेबांच्या अनेक बायकांपैकी 
एकीची पाळी होती. तिच्याकडे तै रात्री गेले. पण ती धरी नव्हती. ती माहेरी गेली होती. म्हणून मुहम्मद 
साहेबांनी एका दासीला बोलावून घेतले व तिलाच 'पावन' केले. जेव्हा त्या बायकोला ही गोष्ट कळली तेव्हा 
ती फार नाराज झाली. तेव्हा मुहम्मद साहेबांनी अशी शपध घेतली की, ''यापुढे मी असे करणार नाही.'' आणि 
त्यांनी त्या बायकोलाही सांगितले की, “तू ही गोष्ट कुणाला सांगू नको.” त्या बायकोने आपण कोणाला 
सांगणार नाही असे कबूल केले. परंतु दुसऱ्या बायकोकडे गेल्यावर खुद्द मुहम्मद साहेबांनीच ही गोष्ट तिला 
सांगितली. या घटनेच्या संदर्भात खुदाने ही आयत पाठविली की, “आम्ही जी वस्तू तुझ्यासाठी ग्राह्य (हलाल) 
ठरविली ती तू निषिद्ध (हराम) का करतोस ?'' आता विचारवंतांनी असा विचार करावा की, खुदा एखाद्या 
माणसाची धरगुती भांडणे मिटविण्याचे काम करीत फिरतो काय ? या घटनांवरून : ळा. साहेबांचे वर्तन कसे 
होते तेही दिसून येते. कारण जो अनेक बायका करतो तो ईश्वराचा भक्त अथवा पैगंबर कसा असू शकेल ? 
आणि जो एका श्रीच्या पक्षपाताने अपमान करतो आणि दुसरीचा सन्मान करतो तो पक्षपाती व अधर्मी आहे 
असे का म्हणू नये 2 आणि अनेक बावकांनीही ज्याचे समाधान न झाल्यामुळे जो दासी-बटकींशी शरीरसंबंध 
ठेवतो त्याला लाजलज्ञा, भीती व धर्म कोठून असणार ? कोणीतरी म्हटलेच आहे की, “कामातुराणां न 
भयं न लज्जा” ॥ 

कामवासनेच्या आधीन झालेल्या लोकांना अधर्माची भीती अथवा लाज वाटत नाही आणि यांचा खुदाही 
मुहम्मद पैगंबर आणि त्यांच्या बायका यांच्यातील भांडणाचा निर्णय देणारा सरपंच बनला आहे. आता बुद्धिमान 
लोकांनीच विचार करावा की, हे कुराण एखाद्या अविद्वानाने रचलेले अथवा ईश्वरकृत आहे की एखाद्या अविद्वान 
व स्वार्थी माणसाने लिहिलेले आहे ? त्यांना स्पष्ट समजेल. दुसऱ्या आयतीबरून असे दिसते की, मुहम्मद 
साहेबांवर त्यांची बायको नाराज झाली असावी. म्हणून खुदाने ही आयत प्रकट करून तिला धमकावले असावे 
की, “तू फार गडबड करशील तर मुहम्मद साहेब तुला सोडून देतील आणि मग त्यांना त्यांचा खुदा पुरुषाशी 


पुक्ल्मफ्याकसमीक्षा | ८रट  चौदावासमुल्लास द्स्ट समुल्लास 








गड आ सावापओययिि पपप 








| न आलेल्या (कुमारिका) उत्तम बायका देईल." ज्या माणसामध्ये थोडी देखील बुद्धी असेल तो निर्णय 
करू शकेल कीहे सारे खुदाचे काम असेल की, आपला स्वार्थी हेतू माध्य करण्यासाठी (पैगंबरानेच) केलेली 
चलाखी असेल ? असल्या गोष्टींवरून हे पूर्णपणे मिद्ध होते की, हे बोलणारा खुदा- विदा कोणी नव्हता. तर 
देश काळ पाहून आपला हेतू साध्य करण्यासाठी खुदाच्या वतीने मुहम्मद साहेबच स्वत: बोलत होते. जे लोक 
हे प्रकार ईश्वरीव मानीत असतील त्यांना आम्हीच काव पण सर्व बुद्धिमंत लोक असेच सांगतील की, ''हा 
कसला खुदा ? तो तर जणू मुहम्मद साहेबांसाठी बायका आणणारा मध्यस्थ (न्हावी) चआहे !!'' (१४५) 

(१४६) हेपैगंबरा ! नास्तिकांशी (हातांनी) व दांभिकांशी (वाचेने) धर्मयुद्ध करीत राहा आणि त्यांच्यावर 
जुलूम कर. - मं, सि.२८, सू.६६, आ. १. 

(समीक्षक) मुसलमानांच्या खुदाची ही करामत पाहा ! इतर पंथांच्या लोकांशी लढण्यासाठी ते पैगंबराला 
ब मुसलमानांना चिथावणी देतो. म्हणूनच मुसलमान लोक नेहमी दंगेधोपे करतात. परमेश्वराने मुसलमानांवर 
कृपा करावी, म्हणजे तरी लोक दंगेधोपे करणे सोडून देऊन सर्वांशी प्रेमाने वागतील. ॥१४६॥ 

(१४७) आणि आकाश फाटून जाईल व त्यादिवशी फारच पोचट (फुसफुशीत) होऊन जाईल आणि 
त्याच्या किनाऱ्यावर दूत असतील आणि त्या दिवशी तुझ्या पालनकर्त्याच्या सिंहासमास आठ (दूत) आपल्यावरती 
उचलून धरतील. त्यादिवशी तुम्ही (परमेश्वरापुढे) रुजू केले जाल. तुमचे कोणतेच गूढ गुप्त राहणार नाही. तर 
ज्याला त्याचे (कर्म) पत्रक उजव्या हातात दिले जाईल तो.म्हणेलकी घ्या हो! (हे) माझे (कर्म) पत्रक तरवाचा 
आणिज्याचे (कर्म) पत्रक त्याच्या डाव्या हातात दिले जाईल तो म्हणेल, माझे (कर्म) पत्रक मिळाले नसते तर 
बरे झाले असते! - मं.७, सि.२१, सू ६९, आ.(६-१९, २५. 

(समीक्षक) वाहवा ! काव तत्त्वज्ञान आणि काव हा न्याव | आकाशही कधी फाटू शकते काय ? ते 
फाटाबला काय वश आहे ? जर वरच्या लोकाला (परलोकाला) आकाश म्हणत असतील तर ती गोष्ट 
ज्ञानविरोधी आहे. आता कुराणातील खुदा शरीरधारी आहे यात काहीच शंका उरली नाही. कारण सिंहासनांवर 
बसणे, आठ भोयांनी उचलणे, वरे गोष्टी खुदा हा शरीरधारी (साकार) असल्याखेरीज संभवत नाहीत. तसेच 
मागे-पुढे येणे जाणे ही गोष्टही मूर्तिमानाच्या बाबतीतच घडू शकते. जर तो मूर्तिमंत असेल तर तो एकदेशी 
असल्याने सर्वज्ञ, सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान असू शकत नाही आणि सर्व जीवांच्या सर्व कर्मांची माहिती त्याला 
असू शकत नाही. पुण्यात्मयांच्या उजव्या हातात कर्मपत्र देणे, ते वाचावयास लावणे व त्यांना नरकात पाठविणे 
बकर्मपत्रे वाचून न्याय करणे ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. ह्य व्यवहार सर्वज्ञाचा असू शकतो काव ? मुळीच 
नाही. हा साराच पोरकटपणा आहे. ॥१४७॥ 

(१४८) कीज्या (पायऱ्यांच्या) (वाटा) द्वारे देवदूत व आत्मा (म्हणजे जिब्रील) त्याच्याकडे चढून 
जातात. (पुनरुत्यानाच्या) अशा एका दिवशी (जी घडून येईल) की ज्याचा अंदाज पन्नास हजार वर्षांचा होईल. 
जेव्हा हे आपल्या धडग्यातून निघून बाहेर पडतील (व) असे धावत असतील की जणू एखाद्या निशाणाकडे 
धावत चालते आहेत. -मं.७, सि.२९, मू.७०, आ. ४, ४३. 

(समीक्षक) जर दिवस पन्नास हजार वर्षांचा आहे तर रात्रीही पन्नास हजार वर्षांची का नाही ? तेवढी मोठी 


सत्यार्थ प्रकाश २९ महर्षि दयानंद सरस्वती 








रात्र नसेल तर तेवढा मोठा दिवसही कधी असू शकत नाही, पन्नास हजार वर्षांपर्यंत खुदा, फरिशते (देवदूत) 
आणि कर्मप्रधारक उभे, बसलेले अथवा जागतच राहातील काव ? तसे असल्यास सर्वजण रोगी बनून पुन; 
मरूनच जातील. धडप्यांतून बाहेर पडून प्रेते खुदाच्या न्यायालयाकडे धावत जातील काव ? त्यांची समन्से 
त्यांच्यावर थड्यांमध्ये कशी काय बजावली जातील ? आणि जे कोणी पुण्यात्मे अथवा पापात्मे असतील त्या 
बिचाऱयांना इतक्या दीर्घकाळापर्यंत थड्ययांमध्ये कच्च्या कैदेत डांबून का ठेवले ? आजकाल खुदाचे न्यावालय 
बंद असेल. म्हणजे खुदा आणि देवदूत स्कामेच बसले असतील की ! अथवा ते काव काम करीत असतील ? 
बहुधा आपापल्या घरात ऐषआराम करीत असतील; झोपत असतील, नाचगाणे व नाटक-तमाशे पाहत 
असतील अथवा इकडे-तिकडे फिरत असतील. असली अंदाथुंदी कोणत्याही राज्यात नसेल. असल्या गोष्टींवर 
जंगली लोकांखेरीज कोण विश्वास ठेवील 2॥४८॥ 

(१४९) आणि वास्तविक पाहता त्याने तुम्हास तऱ्हेतऱ्हेचे पैदा केले. का तुम्ही पाहीले नाही की 
परमेश्वराने एकावर एक अशी सात आकाशे बनविली आहेत ? आणि त्यात चंद्रालाही बनविले (की तो एक) 
प्रकाश (होय) आणि सूर्याला बनविले (की तो एक प्रकाशित) दिवा (होय) !! - १.४, ति.२९, सू.७(, आ. !४- (६ 

(समीक्षक) खुदाने जीवांना उत्पन्न केले असेल तर ते कधीही नित्य, अमर राहू शकत नाहीत; मग स्वर्गात 
ते कायमचे कसे राहू शकतील ? जी वस्तू उत्पन्न होते ती अवश्य नष्ट होते. (आकाश हे निराकार आहे.) ते 
वरच्या बाजूला खुदा कसा निर्माण करू शकतो ? दुसऱ्या एखाद्या वस्तूचे नाव आकाश असे ठेवीत असाल 
तरीही आकाश हे नाव ठेवणे व्यर्ध आहे. वर घाली आकाशे बनविली असतील तर त्यांच्या मध्ये चंद्र-सूर्य 
कधीच राहू शकणार नाहीत. ते मध्यभागी ठेवले गेले तर त्यांच्या वरच्या व खालच्या आकाशात प्रकाश पडेल 
आणि इतर आकाशात अंधार पसरेल. प्रत्यक्षात तसे काही दिसत नाही. म्हणून हे सारे थोतांड आहे. ॥ १ ४९॥ 

(१५०) आणि मशिदी तर परमेश्वराच्या (उपासने) साठी आहेत. तर (लोकांनो ! त्यांत) परमेश्रगबरोबर 
(आणखी) कोणाचा धावा करू नका. -मं.७,सि.२९, मु.५२, आ. ८. 

(समीक्षक) ही गोष्ट खरी असेल तर मुसलमान लोक “लाइलाहइल्लिला: मुहप्पर्दासूलल्ला” (लाइलह 
इल्लल्लह मुहम्मद उर र्सूलल्लाह) या कलम्यामध्ये खुदाच्या बरोबर मुहम्मद साहेबांना का हाका मारतात? ही. 
गोष्ट कुराणाच्या विरुद्ध आहे. जर तौ तशी विरुद्ध नसेल तर कुराणातील ही आवत खोटी ठरते. मशिदी हौ 
खुदाची धरे असंतील तर मुसलमान महामूर्तिपूजक ठरतात. कारण पौराणिक व जैन लोक लहानशा मूर्तीला 
ईश्वराचे घर मानल्याने जसे मूर्तिपूजक ठरतात तसे हे लोक मूर्तिपूजक का ठरू नयेत ?॥१५०॥ 

(१५१) आणिसूर्व वचंद्र (दोन्ही) एकत्र गोळा केले जातील, -मं.५, नि.२९, मू.७५, आ.९. 

(समीक्षक) सूर्य आणि चंद्र हे कधीतरी एकत्र येऊ शकतील काव ? ही किती अडाणीपणाची गोष्ट आहे 
पाहा आणि सूर्य व चंद्र यांनाच एकत्र करण्यामध्ये काय प्रयोजन होते ? इतर सर्व लोक-लोकांन्तरांना एकत्र ने 
करण्यात कोणते तर्कशास्त्र आहे ? असल्या अशक्य गोष्टी कधी तरी परमेश्वरकृत असू शकतात काय ? 
अडाण्यांखेरीज इतर कोणी असल्या गोष्टी लिहिणार नाही. ॥१५१॥ 














डु १५२) स्वर्गवाश्यांपाशी (सेवेसाठी ) मुले येत-जात असतील. ती नेहमी (मुलेच) राहतील तूत्यांना 
पाहशील तर तू (अशी) कल्पना करशील की, जणू ती पसरलेली मोत्वेच (आहेत) द त्यांना चांदीची कडी 
लेवविली जातील आणि त्यांचा पालनकर्ता त्यांना पत्र (शुद्धकारक) पत्र पाजवील. - म.७, ति. १९, सू. ७६ 
'आ.९, २. 

(समीक्षक) काय हो, मोत्यांमारखा रंग असणारी मुले स्वर्गात कशासाठी ठेवली जातात ? तरुण (प्रौढ) 
लोकांकडून केली जाणारी सेवा व ख्रिया ही त्यांना तृप्त करू शकत नाहोत काव ? दृष्ट लोक किशोर वयाच्या 
मुलांशी जे महाभयंकर अनैसर्गिक कृत्य करतात त्याचे मूळ कुराणाच्या वा वचनात असल्यास काय आश्चर्य ? 
तसेच, स्वर्गामध्ये स्वामी-सेवकं भाव असल्याने स्वामीला आनंद मिळतो आणि सेवकाला कष्ट करावे लागल्याने 
दुःख भोगावे लागते. असा पक्षपात का केला जातो ? आणि जेव्हा खुदा स्वत:च मद्य पाजील तेव्हा तो 
नोकरासारखो होईल. मग खुदाचे श्रेष्ठत्व ते काय राहिले ? स्वर्गामध्ये श्रीपुरुषांचा समागम, गरोदरपण आणि 
मुलेबाळे होणे या गोष्टी होतात की नाहीं 2 जर मुलेबाळे होत नसतील तर त्यांचे विषयसेवन करणे व्यर्ध ठरते 
आणि जर ती होत असतील तर ते जीव कोठून येतात ? आणि खुदाची सेवा न करताच त्यांचा स्वर्गात जन्म 
झाल्याने स्वर्गप्राप्ती कशी होते ? जर त्यांचा जन्म तेथे होत असेल तर इस्लामचा स्वीकारन करता आणि खुदाची 
भक्ती न करताही त्यांना मोफत स्वर्ग मिळतो. काही बिचाऱ्यांना मुस्लिम पंथाचा स्वीकार केल्यामुळे व काहींना 
पंधाचा स्वीकार न काता मुख मिळणे वाहून दुसरा मोठा अन्याव कोणता असेल 1१५२ 

(१५३) (हात्यांच्या कर्माचा) पुरेपूरमोबदला (होय) व (प्यावयास पवित्र मद्याचे) ओतप्रोत भरलेले 
प्याले. त्या दिवशी जि्रीलं व (इतर) दूत व (त्याच्या हुजुरात) रांगे-गंगेने उभे राहतील. - म.५, मि.१, प. ७८, 
आ.१६, ३४, ३८, 

(समीक्षक) कर्मागुसार फळे दिली जात असतील तर सदा स्वर्गात राहणाऱ्या अप्सरा, देवदूत व मोत्यांसारखे 
मुले यांना त्यांच्या कोणत्या कर्मानुसार सदैव राहण्यासाठी स्वर्ग मिळाला ? तेथे प्याले भरभरून दारू पिंतील 
तरत्या नशेत ते आपसात का भांडणार नाहीत ? स्वर्गातील एका देवदूताचे नाव रुह (आत्मा) असे आहे. तो 
सर्व देवदूतांचा दादा आहे. रुह आणि इतर देवदूत यांना रांगेत उभे करून खुदा त्यांची फलटण तयार करणार 
आहे काव ? त्या फलटणीकडून तो सर्व जीवांना शिक्षा देणार आहे काय ? त्यावेळी खुदा उभा असेल की 
बसलेला ? न्यायनिवाड्याच्या दिवसापर्यंत खुदा आपली सगळी फलटण एकत्र करून पैतानाला पेकडील तर. 
त्याचे राज्य निष्कंटक होईल. त्याला म्हणतात इंश्ररत्व !॥१५३॥ 

(१५४) ज्यावेळी सूर्या (च्या प्रकाशपटलास) गुंडाळले जाईल व जेव्हा तारे निस्तेज होतील आणि 
ज्यावेळी पर्वत (आपल्या जागेवरून) चालविले जातील; व जेव्हा आकाशाचे कातडे काढले जाईल. - म.७, 
मि.३०, सू. ८, आ. १-३, !!. 

(समीक्षक) गोल सूर्यलोक गुंडाळला जाईल ही कल्पना अत्यंत अज्ञानजन्य आहे आणि तारे निस्तेज कमे 
होतील ? पर्वत जड (अचेतन) असल्यामुळे ते कसे चालतील ? आणि कातडे सोलून काढायला आकाश हा 
काव एखादा प्राणी आहे काय ? ही अत्यंत अडाणीपणाची व जंगलीपणाची कल्पना आहे. ॥१५४॥ 


सत्यार्थप्रकाश ष्र महर्षिदवानंद सरस्वती 





(१५७) जेव्हा आकाश फाटून जाईल; आणि तारे झडून पडतील व जेव्हा नद्या उकळून वाहू लागतील 
आणि जेव्हा थडगी उखडून टाकली जातील. - म.७, मि.३०, मू.८२, आ. १-४. 

(समीक्षक) कुराणकाराचे हे तत्वज्ञान मोठे विचित्र आहे. आकाश कसे फाडता येईल ? तारे कसे झाडून 
टाकता येतील ? समुद्राला चिरून टाकावला ते काव लाकूड आहे ? आणि थडगी जिवंत करायला ती काय प्रेते 
आहेत ? या सगळ्या अगदी बालिश गोष्टी आहेत. ॥१५५॥ 

(१५६) आकाश, ज्यात घुमट आहेत, त्याची शपथ. तर हे महनीय कुराण होय, (व ते आमच्या येथे) 
पुरक्षित पत्रक (मध्ये हुबेहूब लिहिलेले आहे.) - म.५, तरि.३०, पू.८५, आ.!, २!, २२ 

(समीक्षक) हे कुराण रचणाऱ्याने भूगोल व खगोल यांचा मुळीच अभ्यास केलेला नव्हता. नाहीतर 
आकाश हे बुरुज असणाऱ्या किल्ल्यासारखे आहे असे त्याने का म्हटले असते ? तो मेषादी राशींना बुरुज 
म्हणत असेल तर इतर बुरुज का नाहीत ? वस्तुत: ते बुरुज नसून सर्व तारे लोक आहेत. हे कुराण खुदाने लिहिले 
आहे काव ? जरते त्याने लिहिले असेल तर तोही विद्या (ज्ञान) व तर्कशास््र यांना पारखा झालेला व अविद्येने 
भरलेला असावा. ॥१५६॥ 

(१५७) नि:संशय हे (नास्तिक तर आपले) डावपेच लढवीत आहेत आणि मी (आपले डावपेच करीत 
आहे.) -मं.७, मि.३०, सू.८६, आ. (५, (६. 

(समीक्षक) 'मकर' म्हणजे लबाडी, ठकबाजी. खुदाही ठक आहे काव ? आणि चोरीचे उत्तरचोगी आणि 
असत्याचे उत्तर असत्य आहे काय ? एखाद्या चोराने एखाद्या सज्ञनाच्या घरी चोरी केली तर त्या सजन माणसाने 
त्या चोराच्या घरी जाऊन चोरी करावी काय ? वाहवा ! हे कुराणकर्त्या तुझी धन्य आहे !॥१५७॥ 

(१५८) आणि (हे पैगंबरा!) तुझा पालनकर्ता येऊन विराजमान होईल दूत रांगारांगानी (त्याच्या पुढे 
उभे राहतील) आणि त्या दिवशी 'जहत्नम' मरकामी (सर्वांच्या समक्ष) आणून हजर केला जाईल. - म.७, मि.३०, 
सू.८९,आ.२१, २२. 

(समीक्षक) आता बोला ! जसा एखादा कोतवाल किंवा सेनापती आपल्या शिपायांच्या रांगा तवार 
करून त्यांच्याकडून कवाईत करवून घेतो तसाच यांचा खुदा आहे काय ? नरक ही काय एखादी घागर आहे 
की, जी घेऊन इकडे-तिकडे जाता येईल; नरक जर इतका लहान असेल तर त्यात असंख्य कैदी कसे 
मावतील ?॥१५८॥ 

(१५९) यावर परमेश्वराचा पैगंबर (सालेह) याने त्यास बजावले की, परमेश्वराच्या सांडणीला (हात लावू 
नका); आणि तिचे पाणीही (बंद करू नका) यावरही त्या लोकांनी सालेहला पाखंडी म्हटले आहे व सांडणीला 
मारून टाकले. तेव्हा त्यांच्या पालनकत्यनि त्यांच्या पापाबद्दल त्यांचा नाश केला. - मं. ७, मि.३०, मू ९१, आ. ४. (3, (४. 

(समीक्षक) काव खुदाही उंटणीवर बसून सहल करतो ? नाहीतर त्याने ती कशाला बाळगली आणि 
आपला नियम मोडून न्यावनिवाड्याच्या दिवसापूर्वीच त्याने त्या लोकांना महामारीस बळी का पडले ? त्याने 
त्यांना रोग ग्रस्त बनविले, म्हणजे शिक्षा दिली. याचा अर्थ असा की, न्याय निवाड्याची रात्र व त्या रात्री 
न्यायनिवाडा केला जाणे या गोष्टी खोट्याच ठरल्या. शिवाय या उंटिणीशी संबंधित आयतीवरून असेही 


जुक्लमम्याचीसमीक्षा | ८३२ 3 चौदावासमुल्लास ५३२ समुल्लास 











डड 'की अखबस्तानात उंट व सांडणी यांच्याखेरीज ज्यांच्यावर बसून जाता येईल असे पशू फारकमी 
आहेत. यावरून असे सिद्ध होते की, हे कुराण अरबस्तानातील एखाद्या रहिवाशाने लिहिले आहे. ॥१५९॥ 

(१६०) पाहा हो ! जर तो (आपल्या कृत्यांपासून) पराइमुख न होईल तर आम्ही त्याच्या डोक्याचे केस 
धरून फरफटत ओढू. (म्हणजे) त्या लबाड, पापी (चांडाळ) चे केस (तसेच) आम्हीही (आपल्या) नरकाच्या 
दूतांना (त्याच्या पारिपत्यासाठी) बोलावून घेऊ. - 1.७, म्रि.३०, स्‌. १६. आ. १५, (६, १८ 

(समीक्षक) एखाद्याला फरफटत ओढण्याचे काम खालच्या दर्जाच्या नोकराचे असते. पण ते काम 
करण्यापासून खुदाचीही सुटका झाली नाही. मस्तकही कधी खोटारडे व अपराधी असू शकते काय ? केवळ 
जीवच तसा असू शकतो. जसा एखादा तुरुंगाधिकारी आपल्या रक्षकांना (वार्डरांना) बोलावून घेतो तसा जो 
नरकाच्या दूतांना बोलावून घेतो तो कधीतरी खुदा असू शकेल काय ?॥१६०॥ 

(१६१) आम्ही कुराणा (च्या प्रथम प्रकटीकरणाला) कद्रच्या रात्री उतरविले आणि (हे पैगंबरा!) तू 
समजलास की कद्रची रात्र म्हणजे काव ? त्या रात्री (पुढील सालाच्या) प्रत्येक व्यवस्थेसाठी देवदूत व पवित्रात्मा 
(रुह) हे आपल्या पालनकर्त्यांच्या आज्ञेने (पृथ्वीवर) उतरतात. -मं.७, ति.३०, सू.९७, आ. !, २, ४. 

(समीक्षक) जर संपूर्ण कुराण एका रात्रीत प्रकट झाले (स्फुरले) असेल तर त्यातील एखादी विशिष्ट 
आयत (ओवी) एका विशिष्ट वेळीच स्फुरली असे ठामपणे कसे सांगता येईल ? रात्र काळोखी असते यात 
सांगण्यासारखे काय आहे ? आम्ही यापूर्वी सांगितलेच आहे की, अवकाशामध्ये ६ आणि खाली असे काही 
नसते. परंतु येथे असे म्हटले आहे की, देवदूत व पवित्रात्मा खुदाच्या आज्ञेवरून जगाची व्यवस्था ठेवण्यासाठी 
येत असतात. यावरून असे स्पष्ट दिसून येते की, खुदा हा माणसाप्रमाणे एकदेशी आहे. आतापर्यंत कुराणामध्ये 
खुदा, देवदूत व पैगंबर यांचाच उल्लेख येत होता. आता एका चोथ्या पवित्रात्म्याची त्यात भर पडली. हा चौथा 
पवित्रात्मा हे काय प्रकरण आहे ते काही कळत नाही, ख्विस्ती पंथात पिता, पुत्र व पवित्रात्मा ही त्रिपुटी आहे, 
तिच्यात या चौथ्याची भर घालण्यात आलेली दिसते. जर तुम्ही (मुसलमान) असे म्हणत असाल की, आम्ही या 
तिघांना खुदा मानीत नाही, तर ते असो. पांतु तर पवित्रात्मा हा इतरांहून पूर्णपणे वेगळा असेल तर खुदा, देवदूत 
वगैगंबर यांना पवित्रातम म्हणता येईल की नाही ? जर ते पवित्र आत्मे असतील तर मग एकाचेच नाव पवित्रात्मा 
असे का असावे ? तसेच हा खुदा दिवस, रात्र, घोडे बगैरे जनावरे आणि कुराण इत्यादींच्या शपथा घेतो. वस्तुत: 
शपथ घेण-देणे हे भल्या माणसांचे काम नाही. ॥१६१॥ 

आत्रा कुराणातील उपदेशासंबंधी माझे म्हणणे मी धोडक्यात विचारवंतासमोर मांडतो. हा ग्रंथ कसा आहे 
याचा निर्णय त्यांनी करावा. मला विचाराल तर मी असे सांगेन की, हे पुस्तक इश्वरकृत नाही, कोण्या विद्वानाने 
रचलेले नाही ब त्यात ज्ञानाच्या गोष्टीही नाहीत. या ग्रंथातील अनेक दोषांपैकी काही थोडेच दोष आम्ही 
दाखविले आहेत. हेतू एवढाच की लोकांची फसगत होऊन त्यांनी आपला जन्म वाया घालवू नवे. यामध्ये जो 
थोडा सत्यांश आहे तो वेदांच्या शिकवणीशी व शास्त्रीय ग्रंथांतील विचारांशी मेळ खाणारा असल्याने जसा मला 
ग्राह्य वाटतो तसाच तो इतर पंथांच्या निराग्रही व निष्पक्ष विद्वानांना ग्राह्य वाटेल. तेवढा भाग वगळल्यास या 
ग्रंथामध्ये इतर जे काही आहे ते सर्व अज्ञानाने परिपूर्ण असे भ्रमाचे जाळेच आहे. हे लिखाण माणसांच्या 


सत्यार्थ प्रकाश ५३३ महर्षि दयानंद सरस्वती 








डि पशुवत्‌ बनवून शांतताभंग करविते, दंगेधोपे माजविते ी विद्रेष 
पसरविते आणि त्यांच्या दुःखात भर धालते. पुनरुक्तीच्या दोषाचे तर कुराण हे जणू भांडारच आहे. परमेश्वराने 
सर्व मानवांवर कृषा करावी आणि सर्वांना एकमेकांशी प्रेमाने वागण्याची व परस्परांच्या सुखात भर घालण्याची 
प्रेरणा द्यावी. जसा मी आपले व इतर मत-पंथांच्या लोकांचे दोष निष्पक्षपणे व्यक्त करतो तसे इतर सेर्व विद्वान 
लोक करतील तर लोकांचा परस्परांतील विरोध नाहीसा होऊन, त्यांचे मनोमीलन घडून येऊन आनंदाने व 
एकमताने सत्याची प्राप्ती करुन घेण्यात कसलीच अडचण वेणार नाही. 

अशा प्रकारे कुराणाविषयी हे थोडेसे लिहिले. बुद्धिमान व धार्मिक वृत्तीच्या लोकांनी ग्रंथकारांचा 
अभिप्राबसमजून घेऊन त्याचा लाभ घ्यावा. जर कोठे भ्रमाने चुकले असेल तर शुद्ध करून घ्यावे. 

आता शेवटी एकच गोष्ट सांगावयांची राहिली आहे, ती अशी की, पुष्कळसे मुसलमान असे म्हणतात, 
लिहितात अथवा छापतात की, आमच्या पंथाचा उल्लेख अथर्ववेदात आलेला आहे. त्याचे उत्तर असे की, 
अधर्ववेदात इस्लामचा नामोल्लेखही नाही. 

(पश्च) तुम्ही संपूर्ण अथर्ववेद वाचला आहे काय ? जर वाचला असेल तर त्यातील अल्लोपनिषद 
पाहा. त्यामध्ये ही गोष्ट स्पष्ट शब्दात सांगितलेली आहे. मग अथर्ववेदात मुसलमानांचा नामोल्लेखही माही 
असे का म्हणता ? 

अथाल्लोपनिषदं व्याख्यास्याम: । 

अस्माल्लां इल्ले मित्राबरुणा दिव्यानि धत्ते। इल्लेल्ले बरुणो राजा पुनर्हदु:। 
हया मित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां बरुणो मित्रस्तेजस्काम: ॥१॥ होतारमिन्द्रो 
होतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः । अल्लो ज्येषं श्रेछं परमं पूर्ण ब्रह्माणं अल्लाम्‌ ॥२॥ 
अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम्‌ ॥३॥ आदल्लाबूकमेककम्‌॥ 
अल्लाबृक निखातकम्‌ ॥४॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा । अल्ला सूर्ययचन्द्रसर्व- 
नक्षत्रा: ।।॥५॥ अल्ला क्रषीणां सर्वदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया परममन्तरिक्षा: ।1६॥ 
अल्ल: पूथिव्या अन्तरिक्षं बरिश्वरूपम्‌ ॥७॥ इल्लाँ कबर इल्लाँ कबर इल्लाँ 
इल्लल्लेति इल्लल्ला: ॥८॥ ओम्‌ अल्लाइल्लल्ला अनादिस्वरूपाय 
अथर्वणाश्यामा हु हीं जनानपशूनसिद्धान्‌ जलचरान्‌ अदृष्ट कुरु कुरु फट्‌ ॥९॥ 
असुरसंहारिणी हु हीं अल्लोरसूलमहमदरकबरस्य अल्लो: अल्लाम्‌ इल्लल्लेति 
इल्लल्ला: ॥१०॥ इत्यल्लोपनिषत्‌ समाप्त ॥ 

यामध्ये प्रत्यक्ष मुहम्मद साहेब हे स्सूल (पैगंबर) असल्याचे लिहिले आहे. यावरून इस्लाम हा वेदभूलक 
आहे असे सिद्ध होते. 

(उत्तर) तुम्ही अथर्ववेद वाचला नसेल तर आमच्याकडे या. सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत तो वाचून पाहा. 
अथवा कोणाही अधर्ववेदी गृहस्थाकडे जा आणि त्यांच्या जवळ बसून वीस कांडे असलेल्या अथर्ववेदाची 
मंत्रसंहिता वाचा. त्यामध्ये तुम्हांला कोठेही पैगंबर साहेबांचे नाव अथवा इस्लामचा उल्लेखही आढळणार 


जुल्लमम्यालसमीत्षा ८३४ । । ॥ढ चौदावासमुल्लास 








| हे जे अल्लोपनिषद आहे ते अथर्ववेदात, त्याच्या गोपथ ब्राह्मणात अथवा इतर कोणत्याही शाखेत नाही. 
असे अनुमान आहे की, अकबर बादशहाच्या काळी हे उपनिषद कोणीतरी रचले असावे. हे रचणारा इसम 
धोडीफार अरबी व थोडीशी संस्कृत शिकलेला असावा असे दिसते. कारण यात आबीची वसंस्कृतची पदे 
(शब्द) लिहिलेला आढळतात. पाहा ! 'अस्पल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते'- -त्यादीमध्ये दहा श्‍लोक 
बनविले आहेत. यातील 'अस्माल्लां' व 'इल्ले' ही अरबीची आणि 'मित्रा वरुणा दिव्यानिंधत्ते' ही संस्कृतची 
पदे आहेत. याचप्रमाणे सर्वत्र अरबी व संस्कृत यांचे मिश्रण केलेले दिसते. यावरून अरबी व संस्कृत शिकलेल्या 
कोण्यातरी व्यक्तीने त्याची रचना केली असावी असे दिसते. याचा अर्थ पाहिल्यास तो कृत्रिम, तर्क विसंगत 
आणिवेद व व्याकरण यांच्या रीतीविरुद्ध असल्याचे आढळून येते. वा उपनिषदाप्रमाणेच इतरही मतमतांतरांच्या 
अभ्िमान्यांनी आपापली पुष्कळ उपनिषदे रचली आहेत. उदाहरणार्थ, स्वरोपनिपद, नृसिंहतापनी, रामतापनी, 
गोपालतापनी वगैरे. 

(प्रश्न) आता तुम्ही जे म्हणत आहात तसे आजपर्यंत कोणीही म्हटलेले नाही. मग तुमचे म्हणजे कसे. 
ब्रेमानावे 

(उत्तर) तुम्ही मानल्याने अथवा न मानल्याने आमचे म्हणणे खोटे ठरत नाही. ज्याप्रकारे मी हे विधान चूक 
असल्याचे दाखवून दिले आहे त्याप्रकारे तुम्ही अधर्ववेद, गोपथ अथवा त्याच्या शाखांच्या प्राचीन लिखित 
ग्रंथांमध्ये अल्लोपनिषदाचा उल्लेख असल्याचे आणि मूळ ग्रंथाशी त्याचा अर्थ सुसंगत असल्याचे दाखवून. 
द्याल तर तुमचे म्हणणे सप्रमाण सिद्ध होऊ शकेल. 

(प्रश्न) पाहा ! आमचा पंथ किती चांगला आहे की, त्यायोगे सर्व प्रकारची सुखे मिळतात व शेवटी 
मुक्तीही मिळते, 

(इत्तर) सर्वच मतांचे व पंथांचे लोक असेच म्हणतात की, आमचा मत-पंथ तेवढा चांगला असून इतर 
मत-पंथ वाईट आहेत; औण आमच्या पंथाखेरीज इतर पंथांतील लोकांना मोक्ष मिळू शकत नाही. आता. 
आम्ही तुमचे म्हणणे खरे मानावे की त्यांचे ? आम्ही तर असे मानतो की सत्य भाषण, अहिंसा, दया इत्यादी 
शुभगुण कोणत्याही पंथातील असले तरी ते चांगले आहेत आणि दुराग्रहपूर्ण वाद-विवाद, प्या, द्वेष, 
मिथ्या-भाषण वगेरे गोष्टी कोणत्याही पंथातील असल्या तरी त्या बाईट आहेत. तुमची इच्छा सत्य धर्म 
ग्रहण करावा अशी असेल तर' र 

यानंतर 'स्वमन्तव्यामन्तव्य' थोडक्यात लिहिणार आहोत. 

इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषा ब्रिभूषिते यबनमतव्रिषये 
चतुर्दश: समुल्लासः सम्पूर्ण: 11१४1॥ 





सत्यार्थ प्रकाश डप महर्षि दयानंद सरस्वती 








स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 








सर्वत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जो अनादी काळापासून चालत आलेला आहे. तो सर्वच 
मानीत आले आहेत, आजही मानतात व यापुढेही मानत राहतील. म्हणूनच त्याला सनातन नित्यधर्म असे 
म्हणतात की त्याला कोणीही विरोध करू शकत नाही. अज्ञानी माणसे अथवा एखाद्या पंथाच्या लोकांकडून 
ज्यांची दिशाभूल करण्यात आली आहे असे लोक ज्याला खोटे समजतात व मानतात त्याचा स्वीकार बुद्धिमान 
करीत नाहीत. परंतु ज्याला आप्त म्हणजे सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी, पक्षपातरहित विद्वान 
स्वीकारतात ते सर्वाच्या दट मंतव्य म्हणजे मानण्यास योग्य असते. याउलट जे अमन्तव्य नसल्यामुळेमानण्यायोग्य 
नाही ते मानले जात नाही, आता जे वेदादी सत्यशास््रे आणि ब्रह्मदेवापासुन जैमिनी मुनीपर्यंत सर्वांनी मान्य 
केलेले इश्वरादी पदार्थ आहेत ते मीही मान्य करतो; आणि सर्व सजनांसमोर ते प्रकट करतो, 

जे भूत, वर्तमान व भविष्य या तीन्ही काळांत सर्वांना समान रूपाने मानण्यास योग्य आहे तेच माझे मंतव्य 
आहे असे मी समजतो. एखादी नवीन कल्पना अथवा मतमतांतर प्रस्थापित करणे हा माझा हेतू मुळीच नाही. 
पंतुजे सत्य आहे ते मानणे व मानावयास लावणे आणि जे असत्य आहे ते सोडणे व सोडावयास लावणे हे माजे 
अभिष्ट आहे. मी पक्षपाती असतो तर आर्यावर्तात प्रचलित असलेल्या मतांपैकी एखाद्या मताचा आग्रह मी 
बाळगला असता. परंतु आर्यावत्तात किंवा इतर देशांत जो काही अधर्मयुक्त व्यवहार आहे त्याचा स्वीकार 
आणि ज्या धर्मयुक्त गोष्टी आहेत त्यांचा त्याग मी करीत नाही व'करू इच्छित नाही. कारण असे करणे 
मनुष्यधर्माच्या विरुद्ध आहे. र 

जो मननशील असेल आणि इतरांची सुंखदु:खे व लाभहानी हौ आपलीच आहेत असे समजेल तोच मनुष्य 
आहे. माणसाने अन्याय करणाऱ्या बलवानालाही भीता कामा नये व धर्मपरायण दुबळ्यालाही भ्यावे. इतकेच 
नव्हे तर आपल्या सर्व सामर्ध्यानिशी धर्मात्म्यांचे रक्षण, उत्नती व प्रियाचरण करावे. मग ते धर्मात्मे अत्यंत 
अनाथ, दुर्बळ व गुणरहित असले तरी हरकत नाही. तसेच जर एखादा अधर्मी चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान 





स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 4५३६ सत्यार्थ प्रकाश 





आणि गुणवान असला तरीही त्याचा नाश, अवनती व अप्रिवाचरण माणसाने सदैव करावे. अर्थात शक्‍य असेल 
तोपर्यंत अन्याय करणाऱ्यांच्या सामर्ध्यांची हानी व न्यावी लोकांच्या सामर्थ्यांची उन्नती त्याने नेहमी करावी. हे 
करीत असतांना त्याला कितीही दारुण दु:ख भोगावे लागले, किंबहुना प्राणही द्यावा लागला तरी त्याने या 
माणुसकीरूपी धर्माचा त्याग कधीही करू नये. वा बाबतीत श्रीमान महाराजा भर्तुहरी आदींचे शलोक उद्धृत 
करणे उपयुक्त होईल. 

निन्दन्तु नीतिनिपुणणा यदि वा स्तुबन्तु, 

लक्ष्मी: समावरिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 

अद्येब वा मरणमस्तु युगान्तरे चा 

न्याय्यात्पथ: प्रत्रिचलन्ति पदं न धीरा: ॥॥१॥॥ भर्तृहरि: रीतिशतक ८४ 

न जातु कामाज्ञ भयाज्ञ लोभादू 

धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो : । 

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 

जीबो नित्योहेतुरस्य तवनित्य: 1॥२॥ उद्ोपर्व ८०११ उत्गथ, (२ पर्वा, महाभाले श्लोक !!- १२ 

एक एव सुहद्धर्मो निधने5प्यनुयाति य: । 

शरीरिण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छिति॥॥३॥ परु. अ ८ इलो. १७ 

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयान: । 

येना55क्तमन्त्यूषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥४॥॥ पुप्ढकोप. 
मुण्डक ३। सं, | लो. ४ 

न हि सत्यात्परो धर्मोनानृतात्पातकं परम्‌ । 

न हि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌।। पुष्हळोप. पुग्डक. १ तं. (!एलो. € 

या महापुरुषांच्या हलोकांमधून जे सांगण्यात आले आहे त्याप्रमाणे सर्वांना आचरण निश्चव केले पाहिजे. 
आता मीज्या-ज्या पदार्थांचा जो अर्ध मानतो त्यांचे वर्णन थोडक्यात येथे करतो. त्यांची विस्तृत व्याख्या वा 
ग्रंथामध्ये त्या- त्या प्रकरणात केलेली आहे. ते पदार्थ असे:- 

१. प्रथम 'ईश्चर' वाला ब्रह्म, परमात्मा इत्यादी नावे आहेत. तो सच्चिदानन्दादि लक्षणांनी युक्त आहे. 
त्याचे गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र आहेत. तो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अंनत, सर्वशकित्तमान, 
दयाळू, न्यावकारी, संपूर्ण सृष्टीचा कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्व जीवांग त्यांच्या कर्मानुसार सत्य-न्यावाने फळ 
देणारा वरे लक्षणांनी युक्त आहे. त्यालाच मी पर्मेश्वर असे मानतो. 

२. चारही 'बेद* (विद्या धर्मवुक्त ईश्वराणीत संहिता मंत्रभाग) निश््ांत (भ्रपरहित) व स्वत:प्रमाण आहेत 
असे मी मानतो. ते स्वत:च प्रमाणरूप आहेत. ते प्रमाणित आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही 





महर्षि दयानंद सरस्वती ५३७ सत्यार्थ प्रकाश 











ब आवश्यकता नाही. ज्याप्रमाणे मूर्य व दीपक हे आपले स्वरूप स्वत:च प्रकाशित करतात आणि पृथ्वी 
वरे इतर पदार्थांनाही प्रकाशयुक्त बनवितात, त्याप्रमाणे चारही वेद स्वयंप्रकाशित आहेत. या चार वेदांचे 
ब्राह्मण (नावाचे ग्रंथ), सहा अंगे, सहा उपांगे, चार उपवेद आणि ११२७ (अकराशे सत्तावीस) बेदांच्या शाखा 
हे सर्व वेदांच्या व्याख्या करणारे ग्रंथ ब्रह्मादी महर्षींनी रचलेले आहेत. त्यांना मी परत:प्रमाण म्हणजे वेदांना 
अनुकूल असल्यास प्रमाण मानतो आणि त्यांमध्ये जी वचने वेदांच्या विरुद्ध आहेत त्यांना मी अप्रमाण मानतो. 

३. (“धर्माधर्म') जे पक्षपातरहित, न्यावाचरण सत्यभाषण आदींनी युक्त ईश्रराज्ञा आहे, जे वेदांच्या 
अविरुद्ध आहे त्याला मी 'धर्म' मानतो; आणि जे पक्षपातेसहित अन्यायचरण मिध्याभाषण आदि ईश्वरी 
आज्ञेचा भंग करणारे आहे, वेदांच्या विरुद्ध आहे त्याला मी 'अधमं”मानतो. 

४. (जीब) जो इच्छा, द्वेष, सुख-दु:ख, ज्ञान आदी गुणांनी युक्त, अल्पज्ञ, नित्य आहे त्याला मी 
*जीब? मानतो. 

५. (जीब आणि ईश्वर) जीव आणि ईश्र हे स्वरूप ववैधर्म्य यांमुळे भिन्न आणि ्याप्यव्यापकवसार्धर्म्य 
यामुळे अभिन्न आहेत. अर्धांत ज्याप्रमाणे आकाशापासून मूर्तिमाने द्रव्य कधी भिन्न नव्हते, नाही व नसेल आणि 
कधी एक नव्हते, नाही व नसेल त्याचप्रमाणे परमेश्वर ब जीव हे व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक आणि पिता- 
पुत्र आदी संबंधयुक्त मानतो. 

“अनादी पदार्थ' तीन आहेत. एक ईश्वर, दुसरा जीब आणि तिसरी प्रकृति म्हणजेच जगाचे कारण. 
यानांच नित्य असेही म्हणतात. जे पदार्थ नित्य आहेत त्यांचे गुण, कर्म व स्वभावही नित्य आहेत; 

७. “प्रवाहाने अनादी” संवोगाद्वारे जी द्रव्ये, गुण व कर्मे उत्पन्न होतात ती वियोगानंतर उऱत नाहीत. प्ररंतु 
प्रथम संयोग होतो ते सामर्थ्य त्यांच्यात अनादी असते. त्या सामर्यांमुळे पुन: संयोग होईल आणि वियोगही 
होईल. या तीन्हींना मी प्रवाहाने अनादी मानतो. 

८. 'सृष्टि' वेगवेगळ्या द्रव्यांचा ज्ञान-युक्तिपूर्वक मेळ होऊन नानारूपे धारण करणे. 

९, 'सृष्टिचे प्रबोजन' हे आहे की ज्यात ई४वराच्या सष्टिनिमित्त गुण, कर्म, स्वभावाची सार्थकता होणे 
जसे एकाने दुसऱ्याला विचारले की, “डोळे कशासाठी आहेत ?" त्याने सांगितले की, “पाहण्यासाठी”'. 
त्याच प्रमाणे सृष्टी करण्याच्या ईश्वराच्या सामर्थ्यांची सार्थकता सृष्टी (निर्मित) करण्यात आहे. तसेच जीवांच्या 
कर्मांचा यथावत भोग करणे इत्यादि. 

१०. 'सूष्टि सकर्तुक' आहे. तिचा कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर आहे. कारण सृष्ट रचनेच्या प्रत्यक्षाद्वारे आणि जड 
(अचेतन) पदार्थात स्वत: होऊन यथायोग्य बी-बौयाण्यांचे आकार धारण करण्याचे सामर्थ्य नसल्यामुळे 
सृष्टिचा 'कर्ता' अवश्य आहे. 

११. “बंध? सनिमित्तक म्हणजेच अविद्या निमित्त (बंधाचे कारण अविद्या ही) आहे. सारी पापकर्मे 
ईश्वराव्यतिरिक्त उपासना करणे, अज्ञान आदि सर्व दु:खदायक आहेत. म्हणूनच हा “बंध आहे की ज्याची इच्छा 
नसते परंतु तो भोगाबा लागतो. 





स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ष्ट सत्यार्थ प्रकाश 











| २, 'मुक्ती' सर्व दु:खांतून मुकत होऊन बऱ्थरहित सर्वव्यापक ईश्वराच्या सृष्टीत स्वेच्छेने विचरण करणे 
आणि ठरलेल्या काळापर्यंत मुक्तीचा आनंद उपभोगून पुन: जगात येणे. 

१३, (मुक्तीची साधने' ईश्वरोपासना म्हणजे योगाभ्यास, धर्मानु्ठान ब्रह्मचर्य यांच्याद्वारे विद्या ्राप् 
करणे, आप्त विद्वानांचा सत्संग, सत्यविद्या, सुविचार आणि पुरुषार्थ आदि आहेत. 

१४, 'अर्थ' जो धमनिच प्राप्त केला जातो तो अर्ध होय, आणि जो अध्रमानि सिद्ध केला जातो तो. 
“अनर्थ' होय. 

१५. 'कामः धर्म व अर्थयांच्या साह्याने श्रपत केला जातो तो 'काम' होय. 

१६, 'बणांश्रम' हे गुणकर्माच्या योग्यतेवर आहे असे मी मानतो. 

१७, 'राजा? जो शुभ गुण, कर्म व स्वभाव यांनी प्रकाशित, पक्षपातरहित न्याय धर्मांचे सेवन करतो, 
प्रजेशी पित्याप्रमाणे वागतो आणि प्रजाजनांना आपल्या मुलांसमान मानून त्यांची उन्नती आणि त्यांचे पुख 
बृद्धिगत व्हावे यासाठी सतत प्रयत्न करणारा असतो. 

१८. 'प्रजा' जी पवित्र गुण, कर्म व स्वभाव यांना धारण करून पक्षपातरहित न्याय धर्माचे सेवन करून 
राजा व प्रजा यांची उन्नती चिंतिते, राजद्रोह न काता शजाशी मुलांप्रमाणे वागते ती *ग्रजा' होय: 

१९, ('न्याबकारी*) जो नेहमी विचार करून असत्याचा त्याग व सत्याचा स्वीकार करतो, अन्याय 
करणाऱ्यांचे पारिपत्य करतो, न्याय करणाऱ्यांना वाढवितो, आपल्या आत्म्याप्रमाणे सर्वांचे सुख इच्छितो तो 
“न्यायकारी' होय, त्याला मीसुद्धा योग्य मानतो. 

२०. मीविद्रानांना 'देव' अविद्वानांना असुर, पाप्यांना 'शक्षस' आणि अनाचार करणाऱ्यांना 'पिशाच* 
समजतो. 

२६. ('देवपूजा*) विद्वान, माता, पिता, आचार्य, अतिथी, न्यायी राजा व धर्मपरायण लोक, पतित्रता 
स्री आणि पलीव्रती पती यांचा सत्कार करणे ही 'देबपूजा' म्हटली जाते. वा विपरीत जी पूजा तिला मी 
अदेवपूजा समजतो. या व्यक्तींना मी पूज्य समजतो आणि इतर दगडाधोंडे आदिंच्या जंड (अचेतन) मूर्तींना मी 
सर्वधा अपूज्य समजतो. 

२२. 'शिक्षा' ज्यायोगे विद्या, सभ्यता, धर्मपरावणता, जितेंद्रियता, वगेरे वृद्धिंगत होतात आणि अज्ञान 
वौरे दोष दूर होतात त्याला 'शिक्षा* म्हणतात. 

२३. 'पुराण ब्रह्मादींनी रचलेले जे ऐतरेयादी ब्राह्मण ग्रंथ आहेत त्यांनाच मी पुराण, इतिहास, कल्प, 
गाधा बनाराशंसी नावाने मानतो. भागवत वोरेंना नाही. 

२४. 'तीर्थ' ज्यांच्या योगे दुःखांतून पार पडता येते अशी सत्यभाषण, विद्या, मत्यंग, यमादी योगाभ्यास; 
पुरुषार्थ, विद्यादान इत्यादी जी शुभ कर्मे आहेत त्यांनाच मी तीर्थ समजतो. इतर जलस्थलादींना नाही. 

२५. 'प्रारब्याहून पुरुषार्थ श्रेछठ' यासाठी आहे की, पुरुपार्थांमुळे संचित, प्रारवध वनत असते. पुरुषार्थ 
सुधारला की सर्व सुधारते व पुरुषार्थ बिघडला कौ सारे बिघडते म्हणून प्रारव्याहून पुरुषार्थ श्रेष्ठ आहे. 


महर्षि दयानंद सरस्वती ५३९ सत्यार्थ प्रकाश 











२६. 'माणसाने' सर्वांशी यधायोग्य स्वात्मवत्‌ वागावे. इतरांचे सुख, दुःख, हानी, लाभ ह्यात वागणे श्रेष्ठ 
याउलट वर्तन हे वाईट समजतो. 

२७. संस्कार” ज्यायोगे शरीर, मन व आत्मा उत्तम बनतात त्याला “संस्कार” असे म्हणतात. ते 
गर्भाधानापासून अंत्येष्ी पर्यंत सोळा प्रकारचे संस्कार आहेत. यास कर्तव्य समजतो. मात्र दहनानंतर मृतकासाठी 
काहीही न केले पाहिजे. 

२८. “यज्ञ' ज्यात विद्वानांचा सत्कार, यथायोग्य शिल्प अर्थात रसायनांदि जो की पदार्थविद्येचा वापर 
करणे, विद्यादी शुभ गुणांचे दान, अमिहोत्रादिद्वारा वायू, वृष्टि, जल, ओषधीची पवित्रता करून सर्व जीवांना 
सुखी बनविणे म्हणजे *यज्ञ' होय. ती गोष्ट उत्तम आहे, समजतो. 

२९. श्रेष्ठ माणसांना “आर्य व दुष्टांना *दस्यु' म्हणतात. मीही तसेच मानतो. 

३०. 'आर्याबत्त' देश हे या भूमीचे माव यासाठी आहे की सृष्टीच्या प्रारंभापासून आर्य लोके राहत आले. 
आहेत. मात्र याच्या चतुःसीमा उत्तरेस हिमालय, दक्षिणेस विंध्याचल, पश्चिमेस अटक व पूर्वेस ब्रह्मपुत्रा नदी 
अशा आहेत. या चतु:सीमेत असणाऱया देशाला आर्यावर्त असे म्हणतात आणि जे लोक या प्रदेशात निरंतर 
रहत आले त्यांनाही “आर्य” असे म्हणतात. 

३१. (“आचार्य') सांगोपांग वेदविद्यांचा जो अध्यापक सत्याचाराचे ग्रहण व मिध्याचाराचा त्याग क्ररवितो 
त्याला 'आक्यार्य' असे म्हणतात. 

३२. ('शिष्य*) जो सत्य शिक्षण व विद्या यांचे ग्रहण करण्यास योग्य, धर्मात्मा, विद्याभ्यासाची इच्छा 
बाळगणारा व आचार्यांच्या मनाप्रमाणे वागणारा असतो त्याला 'शिष्य' असे म्हणतात. 

३३. 'गुरू' माता, पिता आणि जो सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करवितो तो सुद्धा 'गुरू" म्हटला 
जातो. 

३४. 'पुरोहित* जो यजमानाचा हितकर्ता व सत्याचा उपदेश करणारा असतो. 

३५. 'उपाध्याब* जो वेदांचा एक भाग किंवा अंगे शिकवितो तो. 

३६. 'शिष्टाचार' धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्याने विद्याध्ययन करणे, प्रत्यक्षादी प्रमाणांद्वार सत्यासत्याचा 
निर्णय करून सत्याचे ग्रहण व असत्याचा त्याग करणे हाच शिष्टाचार आणि जो याचे पालन करतो तो 'शिष्ट' 
म्हटला जातो. 

३७. प्रत्यक्षादी आठ 'प्रमाणांना” मुद्धा मानतो. 

३८. (आप्त) जो वथार्थवक्ता, धर्मात्मा व सर्वांच्या सुखासाठी प्रयल करतो त्यालाच “आप्त' असे 
म्हणतो. 

३९. “परीक्षा” पाच प्रकारची असते. पहिली परीक्षा ज्यात ईश्वर, त्याचे गुण-कर्म-स्वभाव व वेदविद्या, 
दुसरी प्रत्यक्षादी आठ प्रमाण, तिसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तांचे व्यवहार आणि पाचवी आत्म्याची पवित्रता, 
विद्या. या पाच परीक्षांच्याद्वारे सत्यासत्याचा निर्णय करून सत्याचा स्वीकार व असत्याचा त्याग केला पाहिजे. 





स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश द्‌ड्ठ सत्यार्धप्रकाश 





र ०. “परोपकार” ज्यायोगे सर्व मानवाचे दुराचार व दुःखे दूर आणि श्रेष्ठाचार व सुखे वृद्धिंगत होते त्याच्या 
करण्याला 'परोपकार' म्हणतो. 

४१. 'स्वतंत्र' "परतंत्र जीव हा आपल्या कर्मात स्वतंत्र आणि कर्माची फळे भोगण्यात ईश्वरी व्यवस्थेमुळे 
परतंत्र. त्याचप्रमाणे ईश्वर हा आपली सत्याचार आदि सर्व कामे करण्याच्या बाबतीत स्वतंत्र आहे. 

४२. 'स्वर्ग' विशेष सुखांचा भोग आणि त्याची सामग्रीची प्राप्तीचे नाव 'स्वर्ग' आहे. 

४३. 'नरक” विशेष दु:ख, भोग आणि त्याची सामग्रीची प्राप्ती होणे आहे हा “नरक*. 

४४. 'जन्म' शरीर धारण करून प्रकट होणे म्हणजे “जन्म” होय. त्याचे पूर्व, पर व मध्य तीन प्रकारचा 
भेद मानतो. 

४५. शरीराच्या संयोगाचे नाव “जन्म” आणि त्याच्या वियोगाला 'पृत्यू' म्हणतात. 

४६. 'बिबाह” नियमाप्रमाणे प्रसिद्धिने आपल्या इच्छेने पाणिग्रहण करणे याला 'बिबाह' म्हटला जातो. 
४७. 'नियोग? विवाहानंतर पतीच्या निधनादी वियोगात अथवा नपुंसकत्वासारख्या कायमच्या रोगामुळे 
आपत्काली आपल्या वर्णाच्या किंवा आपल्याहून उत्तम वर्णाच्या खरी किंवा पुरुषाबरोबर संतानोत्यत्ती कणे. 
४८. 'स्तुती' गुणगान, श्रवण आणि ज्ञान होणे म्हणजे *स्तुती' याचे फळ प्रेमादि होते. 

४९. 'प्रार्थना? आपल्या सामध्यनितर इंश्रराकडून जी विज्ञानादी वॉर प्राप्त होतात, त्यांच्यासाठी ईश्वराकडे 
वाचना करणे वाचे फळ निरभिमान वगेरे होते. 

५०. 'उपासना” जसे ईश्वराचे गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र आहेत तसे आपले बनविणे, ईश्वराला सर्वव्यापक 
ब स्वत:ला व्याप्य समजून आपण ईश्वराजवळ व ईश्वर आपल्याजवळ असा निश्चव योगाभ्यासाद्वारे साक्षात 
| करणे, याला 'उपासना” म्हटली जाते. ज्ञानोन्नती वगैरे ही उपासनेची फळे आहेत. 
| ५१. “खगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना? जे-जे गुण परमेश्वरात आहेत, त्या गुणांनी तो युक्त 
आहे आणि जे-जे गुण त्याच्यात नाहीत त्यांच्यापासून तो दूर आहे समजून प्रशंसा करणे, याला सगुणनिर्गुणस्तुती. 
शुभ गुणांच्या प्राप्तीची इच्छा इश्रशकडून बाळगणे आणि दोषांपासून दूर होण्याच्या कामी परमात्म्याचे साहा 
मागणे, ही सगुणनिर्गुण प्रार्थना होय. परमेश्वर हा सर्व गुणांनी युक्त व सर्व दोषरहित, हे ओळखून आपल्या 
आत्म्याला परमेश्वरव त्याची आज्ञा यांना समर्पित करणे ही 'सगुणनिर्गुणोपासना' म्हटली जाते. 

हे स्वसिद्धांत मी संक्षेपाने नमूद केले आहेत. त्यांचे सविस्तर विवेचन या 'सत्यार्थप्रकाश' ग्रंथाच्या 
वेगवेगळ्या प्रकरणांत आलेले आहे. तसेच 'क्रग्बेदादिभाष्यभूमिका* कोरे ग्रंथांमध्येही लिहिली आहे. अर्थात 
जी-जी गोष्ट सर्वांच्या दृ्ीने माननीय आहे हीची मान्यता. जसे खरे बोलणे हे सर्वांच्या दृष्टीने चांगले आणि खोटे 
बोलणे वाईट अशा मिद्धांतांना मी स्वीकार करतो आणि मतमतान्तरांची जी एकमेकांविरुद्ध भांडणे आहेत ती 
पसंत करीत नाही. कारण या मत-पंधियांनी आपापल्या मताचा प्रचार करून मनुष्यांना त्यात गुंतवून एकमेकांचे 
शत्रू बनविले आहे. म्हणून त्या गोष्टिंचे खंडन व संपूर्ण सत्याचा प्रचार करून सर्वांमध्ये एकमत स्थापन करून, 








महर्षि दयानंद सरस्वती द्ड? सत्यार्ध प्रकाश 





द्रेष त्याग करून, परस्परांत दृ प्रेमयुक्त करून आणि सवांना सर्वांकडून सुखाची प्रासी व्हावी यासाठी प्रयल' | 
अभिप्राय आहे. सर्वशक्तिमान परमात्म्याची कृपा, साह्य आणि आप्तजनांची महामुभूतीने हा सिद्धांत संपूर्ण 
ब्रिश्चामध्ये लबकरच पसरो, ज्यामुळे सर्व लोक सहजपणे धर्म, अर्थ, काम व मोक्षाची सिद्धि करून सदैव उन्नत 
व आनंदित होत राहावे. हाच माझा मुख्य उद्देश आहे.. ह 

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमददर्येयु 

ओम्‌ । शन्नो मित्र: शे वरुण: शत्नो भवत्वर्य्यमा । 

शतन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शत्नो जिष्णुरुरुक्रम: । 

नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 

त्वामेब प्रत्यक्षं ब्रहाबदिषम्‌ क्रतमबदिषम्‌ सत्यमबविषम्‌ ! 

तन्मामाब्रीत्‌ तद्वक्तारमाबीत्‌ आत्रीन्माम्‌ आब्रीद्वक्तारम्‌ । 

ओम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ ते. आ. ७! १२ 

श्रीविरजानन्दसरस्तीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिना 
विरचित: स्वमन्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्जित: सुप्रमाणयुक्तः 


सुभाषाविभूषितः 
सत्यार्थप्रकाशोडयं ग्रन्थ: सम्पूरततिमगमत्‌ ॥ 











मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए. म्हणतात की, 
मी अनेक वेळा 'सत्यार्थ प्रकाश' या अपूर्व ग्रंथाचे अध्ययन 
केले प्रत्येक वेळी मला नव-नवीन पैलूंचा साक्षात्कार झाला. 
म्हणून वाचकांनी सुरुवातीचा समुल्लास कठीण 
वाटल्यास आपल्या आवडीप्रमाणे कुठून ही वाचन केले तरी 
वाचकांना निश्‍चितच लाभ होईल. 









स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश ष्थ्र सत्यार्थप्रकाश 


